महर्षि दयानंद सरस्वती 


सत्यार्थ प्रकाश 


महर्षि दयानन्द सरस्वती 


अनुवादक 


श्री श्रीपाद जोशी 


-: संशोधक :- 
स्वामी संकल्पानंद सरस्वती 


“६: प्रकाशक :- 
आर्य समाज मुंबई, 
विट्डलभाई पटेल मार्ग, मुंबई - ४०० ००४. 
सन्‌ २००४ 


डक ड़ दरकाश (5800 श>७) | * प्रकाशन मकर सन्क्रान्ति 
उहर्षि दबानंद सरस्वती १४ जानेवारी २००४ 
श्री श्रीपाद जोशी #सृप्टिसंवत._ १,९७,२९,४९,१०५ 
# मूल्य रू, ५०.०० 
# प्रकाशक आर्य समाज मुंबई, मुंबई - ४. 


#प्रकाशक्क आर्य समाज मुंबई, मुंबई - ४. 


*आवृत्ती. तेशवी ि प्रती ७००० | मुद्रक निराला मुद्रक, १४०, 

पूर्व प्रती ४४,६०० साने गुरुजी मार्ग, मुंबई- १ १ 

एकुण प्रती ५१,६०० दूरभाष ; २३०८४५०९ 
# अक्षर जुछणी विकास ग्राफिक्स, मुंबई - ११. 
प्राप्तिस्थान :- 
आर्य समाज आर्य समाज हदगांव आर्य समाज संभाजीनगर 
काकड़वाडी, वी.पी. रोड, मुंबई-४. . महर्षि दयानन्द भवन, हदगांव,._ सरस्वती कॉलनी (औरंगाबाद) १. 
आर्य समाज पिंपरी जि. बांदेड- ४३१७१२ आर्य समाज जालना 
महर्षि दयानन्द पथ, पिंपरी, पुणे-१७... रमेशभाई चैनमल रोहिडा राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, जालना 
आर्य समाज फोर्ट ओम ट्ेर्, यूता सकाठ प्रेस कंपाऊंड, आर्य समाज सोलापूर 
२३२ पेरीन नरीमन मार्ग,फोर्ट,मुंबई-१ * कोल्हापूर-5१६११९. बा्लीवेस, सोलापूर. 
आर्य समाज सांताक़ुज आह अ्आ ज आंबेजोगाई.. आर्य समाज अहमदनगर 
बी.पी.रोड, सांताक्ुज(प),मुंबई-५४. >्कहा्ण १७९८, रामचंद्र खुंट, नगर, १ 
आर्य समाज गांधीरोड आर्य समाज रामनगर आर्य समाज अमराबती 
अकोला-४४४००१ वमक लाड ४१३५३ १ सुभाष चौक, अमरावती. 
आर्य समाज परल्ी बैजनाथ ६3234 भोसले आर्य समाज घुक्ठे 
परक्री वैजनाथ, वीड़ ४३१ ५१५... आर्य साहित्य पुस्तक भांडार, कुमासनगर, धुल्ले-४२४ ००१ 
प्रमोद गैस के समीप, सीताराम नगर, 

महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा लातूर-४१३५३१ के महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधी सभा 
परव्छी वैजनाथ, बीड-४३१५१५ वैविक सेवा. पु वैदिक सेवाश्रम, वाजेगाव, नांदेड 
आर्य समाज मन्दिर, सोलापुर॒ द्ाजेगांव, नांवेड. आर्य प्रति.सभा,मप्र. ब विदर्भ 
१९६/१०/११ बुधवार पेठ सोलापुर मंगलवारी बाजार, सदर नागपूर १ 


४१३००२ 

सत्यार्थ प्रकाश वा ग्रंधाचे सर्व प्रमुख आंतरराष्ट्रीय भाषेत अनुवाद प्रसिद्ध झाले आहेत. आपणास हव्या 
असलेल्या भाषेत मत्यार्थ प्रकाश मित्दू शकेल. कृपया जवत्हील आर्य समाजामध्ये अथवा खालील पत्यावर 
संपर्क साधावा, 


विश्व की तथा राष्ट्र की प्रमुख भाषाओं में सत्यार्थ प्रकाश का भाषांतर आज उपलब्ध है। आपकी 
सुविधानुसार आपको जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में सत्यार्थ प्रकाश आप प्राप्त कर सकते हैं, कृपया अपने 
नजीक के आर्य समाज या नीचे दिये गये पते पर सम्पर्क करें। 

वा5 छ ताव0त2 लक तकिविआऊका 090/330त 535//कत. "8(जयाफी शिकादलड 


स्‍8॥0% 8५8॥80/2 3 थी गाअंण ॥तीक्षा ॥0903925 व00 #8 ७७00. ॥०8 ५00 0 श०/ व (0800096 ॥॥ ५0७ 0० 
॥0क0 00508, (९१88 ००॥॥७07 १०७४ 0९86५ 4. /3 5 | ५ ध्तो8 0 ७5 


॥५३ 5 #्रणता09, ॥(30३083०, ४. 9. 8030, ॥७॥॥02 - 400 004. 


-: विषयानुक्रमणिका :- 


प्रकाशकीय |: चारहीबर्णयशिक्षणाची आवश्यकता. ४० 
स्वामीजोंचा मुंबई प्रयास व सत्यासत्वाची पंचविध परीक्षा. ४० 
आर्य समाजाची स्थापना. घन्‍च अष्टविध प्रमाणांची व्याख्या डे 
महर्षि दयानन्द सरस्वती छ्न्ञ्ञ पट्तत्त्वांचे ज्ञान 2३ 
भूमिका द्न्ढ द्रब्यांची गणना ४३ 
पूर्बार्ध - पहिला समुल्‍्लास १-१७ कार्यकारणसंबंध ड्छ 
ईश्वर नाम व्याख्या श पर ठनपाठनविधि ५० 
ओ$्म्‌ ची संक्षिप्त व्याख्या श अध्ययन व अध्यापन ० 
ओंकाराचा अर्थ ५ संथप्रामाण्य बढ 
मंगलाचरण विचार श्दष विघ्ने ५६ 
दुसरा समुल्लास श्दनर५ स्त्रिवा - शूद्र 

कलिक्षण चिच्यार श्८ यांगा वेदाध्ययनाचा अधिकार ५६ 
आईबडिलांची कर्तव्ये श्ढ चौथा समुल्लास ६०-९८ 
उत्तम संतान प्राप्त करण्याचा विधि १८ समावर्तन-संस्कार ६० 
पाच वर्षापर्यत आईडद्वारा शिक्षण. १९ समावर्लाविवाहगृहाश्रमविधिविषयी... ६० 
भूत- प्रेत- खंडन २० विवाह द्० 
अहशांतीचे ढोंग २१ दूर देशी विवाह-संबंध ६९ 
जन्मपत्रिकेचे ढोंग २्श बालविवाह निषेध ६३ 
मंत्र-तंत्र २२ अुणकर्मानुसार वर्णव्यवस्था ६६ 
वीर्य रक्षण सर ब्राह्मणाची गुणकर्मे छठ 
सदाचाराचे शिक्षण २३ क्षत्रियांचेगण; कामेवस्वभाव_ ७० 
तिसरा समुल्‍्लास २६-५९ | श्वाचेगुणवकामे छः 
अध्ययन व अध्यापन रद्द शुद्राचे गुण व कामे ७९ 
विद्या हेच खरे भूषण रद बिवाहाची लक्षणे के 
गायत्री-मंत्र २७ गहस्थाश्रमाची कर््ये-पंचमहायज् छद 
प्राणायाम स्द तर्पण क्र 
प्राणायामाचा विधि २९ | करफितर्पण ७८ 
ब्रह्मययजञ २९ पितृतर्पण छ्ढ 
देवयज् ३० होम करण्वाचे मंत्र छ९ 
होमाचे फब्ठ ३० धूर्तांची लक्षणे क्र 
ब्रह्मचर्याचा उपदेश ३२ दान दर 
हवताहाचा जज श्४ पाखंड्यांची लक्षणे ८३ 
यम व नियम ड््ड गृहस्थांची कर्तव्ये <३ 
ब्रह्मचाव्याची विशेष कर्तव्य ३्छ पंडिताचे लक्षण <५ 
युरूचा उपदेश झट अध्यापनास अयोग्य व ८७ 
सत्यार्थ प्रकाश १ 


कर व्यूडाचे प्रकार 
८७! प्ररजितशबूसंबंधी व्यवहार १३५ 
<2..|. मित्राचे महत्व श्झ्६ 
८९ | शअपृपायुनदक्षता १३4 
९४. तटस्थाचे लक्षण श्झ्द 
किश्यॉड ९६..| ऋगंचेश्रमाण १३७ 
गृहाश्रमाची श्रेष्ठठा इ७ | अयकातस्का हब 
| धर्मरक्षण १३९ 
 अ लक से । साक्षीचे लक्षण श्ड्० 
४२३०2 खोटबा साक्षीसाठी शिक्षा १४२ 
बह लक अपल्मार द 384 
+ |. चोरीसाठी शिक्षा श्ड 
सहाका समुह्लास । जलमार्याची नाकेबंदी आणि कर १४६ 
४: / 5४: सित राजाचे दैनंदिन कार्य श्थ्द 
2400/02/27%6 सातवा समुल्लास._ १४८-१७४ 
राजाची लक्षणे डक 
विमेसबशकिवंता. पहै५..। 2 कलॉलर 
प्रशधकोक 0 कक प्रार्थना व उपासना १५३ 
राजावसभासदांची योग्यता. ११७ 
तिषेध आर्थना १५३ 
अठरा व्यसनांचा निषेध श्श्द पंपाधं' १५६ 
राजसभासद वमंत्री यांचे लक्षण. ११९ ईश्रगास जाणण्याची पद्धती हपुंछ 
दूताचे लक्षण हक ईश्वराचे अस्तित्व श््षढ 
मत्यावे कार्य आंतीलको मे ईश्वराच्या अब्ताराचे खंडन... १५९ 
रगक्षणाधेउपाय-हराचीलक्षणें १२४ जीवाची स्वतंत्रता १६० 
राज्यकारभाराचे सामान्य नियम १२२ अद्वैववादाची समीक्षा १६३ 
गिल कद नियीकाक शक परमेश्नराचे सगुणत्व व निर्गुणत्व १६९ 
वृद्वावेतिवम, बह वेदांची उत्पत्ति व त्यांचे नित्वत्व १७० 
योद्धबाचे कर्तव्य श्श्थ 
राज्य रक्षणाचे उपाय श्२५ अमल मामा उजरइाशा 
दक्षता श्स्५ सृष्टि उत्पत्ति श्ज्प 
स्राम-प्रमुखाचे वर्णन श्२्७ भाषव साय सका $: 
कर वसूली १२८ आर्य म्लेच्छ शब्दांची व्याख्या १९१ 
प्रजेचे _क्षण श्र जगाचा धारणकर्ता ईश्वर १९३ 
राजाची दिनचर्बा श्र९ नववा समुल्लास १९८-२२० 
संधिव विग्रह श्३्० विद्या व अविद्या विवेचन. १९८ 
मित्र तत्स्थवशब्रबाबतीतदक्षत. १३२ अविद्येचे लक्षण 53 जल १९८ 
लढाईची तयारी ३३ बंधमोक्षा्ची के ९९ 


२ महर्षि दयानंद सरस्वती 


युक्ती व बंद बाचे वर्णन २०२ 

मृक्तीबून उुनरावृत्ती २०५ 

मृक्तीची साधने र्ग्छ 

पएुनर्जन्म र्श्ः 

पापव शिक्षा रश्द 
२१८ 

दहावा समुल्लास २२१-२झड 

आचार, अनाचार व 

भक्ष्याभक्ष्य विवेचन 

आचार ब ३ 


र्माचे लक्षण 
आत्मसंयशन 


उपकारी प्राण्याचे रक्षण 
उच्छिष्ठन्न पक्षण रिषे्ट 
उत्तरार्ध- अनुभ्मिका (१). २३५ 
अकरावा समुल्लास._ २९७-इ८ढ 
आयांब्सोय मतांचे खंडन प्रंडड २३७ 
आगयावतायांची महत्ता 
अंत्रसिद्धी- जिराकरण 
प्रखंडी लोकांत्रे प्रस्थ 
वामभमार्ग- धमोज्षा 
श्री ्ंकरवार्याचे कार्य 
अद्वेतकाद - समीक्षा 
जैव-नत समीक्षा 
वैष्णव मत समीक्षा 
चुक्राकित वैष्णव 
मूर्तीपूजा समीक्षा 
जामस्मरण 

मूर्तिपूजेचे १६ दोष 
पंचावतन पूजा समीक्षा 
मूर्तिपूजेचे अधविश्वास 
यया श्राद्ध समीक्षा 


कालिवाकन्त सायनाथ समीक्षा 
आारका ज्वालामुर्खी समीक्षा 
हरिद्वार वर्दीनारायण यमीक्षा 

| तीर्धव वामस्परण- यमीक्षा 

| तीद शब्दाचा अर्थ 

+ युरू माहात्य्य यपीश्षा 
। ५ 
| अठय प्राणांची समीक्षा 
। 


पर्मीक्षा 
शिवप्यण यर्माक्षा 


गोकुलियाए* 
स्वामी नारायण 


माध्वमत-समोक्षा 


ब्राह्मसमाजव ३३५ 
धमाज यांती समीक्षा... ३३५ 

पन्‍यासी समीक्षा. ३४७ 

आप्ण जांयी वराबत्गी ३५: 
अनुभूमिका (२) ड्ष्५ 
बारावा ससुल्‍ल्लास._ ३८७-४९७ 
सास्तिक पंथाची समीक्षा ०७ 
दार्बाक पत- इ्फ्छ 


सत्यार्थ प्रकाश 


बौद्धमत-समीक्षा ३६३ येशूचे विज्ञान विरोधी वचन. ४५१ 
बौद्ध व जैन पंथाचे ऐक्य ३७० युरूचे (येशूचे) रक्त-मांस भक्षण ४५५ 


आस्तिक-नास्तिक संवाद ३७५ मार्ककृत शुभवर्तमान ३४५९ 
जगाच्या अनादीत्वाची समीक्षा ३७९ लूककृत शुभवर्तमान ४५९ 
जैनांचे भूमि परिमाण इ्टर योहानकृत शुभवर्तमान 2५९ 
जीवैभिन्नांचे अचेतनत्व ३८३ बेशू ईश्चराचा अवतार ? डक 
जैन मुक्तिची समीक्षा डग्र योहानाला झालेले प्रकटीकरण. ४६१ 
जैन साधु लक्षण समीक्षा डग्ढ अनुभूमिका (४) ड्छ२ 
मुखपट्टी-समीक्षा म््श्ष चौदाबा समुल्लास. ड७४-५३५ 
जैनांच्या असंभव गोष्टी डश्० स्किन समीक्षा स्तर 
जैन पंधातील जस्बूद्वीप परिमाण ४१३ च्या नावाने आरंभ डछड 
अनुभूमिका (३) ड्श्८ पहिलया पुस्तकातकमतरता होती काय ? ४७६ 
तेराबा समुल्लास ४२०-४७१ स्वर्गातील ख्रिया. ४७७ 
खिश्चन पंथाची समीक्षा ड२० सैतानाद्वारा खुदाच्या आज्ञेचा भंग ४७८ 
आकाश, पृथ्वी आणिसृष्टिउत्प्ति. ४२० पाप क्षमा बट 
आदमच्याबरगडीपायूनस्त्री उत्पत्ति. ४२३ अल्लाह काफिरांचा शत्रू ड८३ 
सैतान ब्र्ड सृष्टिरचना ड्टड 
नोहाची नौका बर७ मूर्ति पूजा ड८५ 
ईश्षराने मांसाहार केला ३३० खुदा केवढ मुसलमानांचा आहे काब? ४८८ 
मुलीशी बापाचा संभोग ड३१ खिया म्हणजे शेती ड्८९ 
जुना करार “निर्गम' चे पुस्तक. ४३६ खुदाचे उधार मागणे ३४८९ 
अज्ञानी वभांडखोर मोझेस..._ ४३६ स्वर्गकी वेश्यावन ४९१ 
ईश्वराचा विश्वामदिन ४2३९ खुदा व पैगंबर भांडबोर_* ४९४ 
जुना करा लेबीय व्यवस्थेचे पुस्तक. ४४० खुदा व सैतानाचे भांडण बट 
मांसाहारी ईश्षर डडग लुटीवील खुदाचा हिस्सा ५०९ 
'गणना' चे पुस्तक डडर काफिरांसाठी नर्क ५०८ 
सम्यूएलचे दुसरे पुस्तक ड४३ खुदाचे भवभित होणे ५१० 
राजांचे पुस्तक डड३ कुरानमधील अएलीलगोशी ५११ 
जुना करार, भाग २ (जबूर) कालवृत्तांत कुरान खुदाची रचना नव्हे ब्२० 
बायबलचा क्रकर्मा ईश्षर डेडड घरुती भांडणांनी खुदा चिंतीत. ५२८ 
ईबोबाचे पुस्तक डेंडड स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश ५३६ 
उपदेशांचे पुस्तक डड५ आल की मल की न अशकिल  विदाा) 
नवा करार अथवा पवित्रशञास्त्र,. ४४५ टिप - विषयातुक्रमणिकेत मुब्ठ शिर्षके साधारण 
मत्तयकृत शुभवर्तमान ४४५. | वद्धतीने व तवीन शिर्षके तिर्की (इटेलिक 
कुमारी मातिपायून येशूधा जन्‍म. ४४५ मध्ये) दिली आहेत अ्रंयामध्ये कंसात दिलेली 
श्वानाजुर हो ५ मऊ शिर्षके नवीन आहेत- 

मी शांततेसाठी आलो नाही डर 


ड़ महर्षि दयानंद सरस्वती 


प्रकाशकीय 


मानव जीवनाच्या सर्वांगीण विकासाची भूमिका बजावणान्या 'सत्यार्थप्रकाश' वा ग्रथांचे आर्य 
समाज पिंपरीचेसकुवलाने नव्याने भाषांतर केलेली बाराबी आवृत्तिचा पु्फण योथ संशोधन करन वाचकांच्या सेवेत सादर कीत 
असताना आम्हास अतिशय आनंद होत आहे. १९०४ मध्य या ग्रेधाचा मग़ठी भाषेत प्रथम अनुवाद करष्यात आला होता. तो 
आधुनिक भाषा व शैलीच्या ह॒टने समर्षक वाटत न होता. भाषेच्या जीवंतपणासाठी कालमानाप्रमाणे झालेला बदल स्वीकार 
काणे आवश्यक असल्यामु्े आर्य समाज पिंपरी ची सुविज्ञ कार्यकारिणीला नव्याने भाषांतर करे आवश्यक वाटले. 
त्यानुसार त्याचे प्रयलाने प्रस्तुत भाषांतर काष्यात आले होते. 

हिन्दी भाषेत सत्यार्थप्रकाशाचे प्रकाशन महर्षी दयानंदांच्या हयातीत इस. १८७५ मध्ये झाले. या आवृत्तीत महर्षीनीच 
काही संशोधन केले व दुपगी आवृत्ती इ.स. १८८४ मध्ये प्रकाशित झाली. हीच आवृत्ती आज सर्क वापरली जात आहे. सत्यार्थ 
प्रकाशच्या पगाठी भाषांताचे कार्य १९०४ नंतरच होवू शकले. स्व.श्री सातवढेकानी प्रथम हे भाषांतर करन महर्षचि विचार मराठी 
जनतेपर्य॑त पोहचवण्याचे महान कार्य पार पाइले होते. आजपर्य॑त मराठौमध्ये बारा आवृत्ता प्रकाशित झाल्या 
आहत, ऐतिहासिक ह॒श्कोणातून कालक्रमानुसार त्यांचा उल्लेख काणे अयोग्य होणार नाही. प्रकाशनाचा क्रम खालोलप्रमाणे 
दिस येतो:- 


आकूती प्रकाशन वर्ष प्रकाशक “सत्य 
पहिली शक्ण्< शामराब कृष्ण आणि मंडी २,९०० 
श््ख आर्यस्रमाज कोल्हापूर २००० 
तिसिरी रू आर्यस्रमाजकोल्हापूर २७००० 
चौथी शक्कर आर्यस्मान कोल्हापूर २९००० 
पाचवी श्प् श्री भागोजी बाकूजी कीर, मुंबई २,००० 
सहावी श्छट आर्यसमाज कोल्हापूर ७५०० 
सात्वी शक पं. लक्ष्मणणब जी ओघले ५,००० 
आखी शक सावदिशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ५,००० 
ख्बी 08] आर्यसमाज अपरावती ५,००० 
द्हावी ॥3.2। श्री नन्दकिशेस्जी ब्रह्मचारी १,१०० 
अकावी 33] आर्यसमाजपिपरो ७,९०० 
बारी १९८ आर्वसमाजपिफी ६,००० 
तेशबी २००३ आर्यसमाज! 8००० 


कुमया आवृत्तीत १३ व १४ हे दोन समुल्लास नाहीत. या दोन्हीचे भाष॑ततर श्री हरि सखाराम तु यांती नंतर केले. 
है भाषांतर तिसया आवृत्तीत समाविष्ट कप्यात आले. 

अकराबी आवृत्ति सर्वथा नवीन भाषान्तर रूपाने देश धर्माभिमानी व प्रबुद्ध मराठी भाषिकांसाठी आर्य समाज 
पिंपीचे महाप्रयलाने माद केली होती. नवीन भाषांतर प्रख्यात माहित्विक, शब्दकेशिकार, व स्वाद मैनिक श्री श्रीपाद जोशी 
यांनी आर्य समाज पिंपरीच्या सदूप्रेेने अतिश्य श्रद्धेत व परिश्रम पेवून केले. आधुनिक भाषा व शैलीस अनुस्रसन केलेला 
हा अनुवाद वाचकांना निश्ितच आवडला. ही आवड़ म्हणे श्री जोशीजीच्या सत्कार्याचे प्रतिफछ परंतु जोशीजी वर 


सत्यार्थ प्रकाश क 


भगवोस विश्वाम ठेवून कोणीही अनुवादाच्चा युनरावलोकन केलाही नाही, मुठ हिंदी प्रहि बरेढर कोणी जुछ़बणी 
करवा विचासपद्रा केला नाही की अनुवाद मूलाप्रमाणे झाला की नाही. आर्य समाज पिंपगच्या सलवलाने दोन आवृत्ती 
प्रचागत झाली असताना एख़ादा प्रबुद्ध वाचकाने जोशीजींचा अनुवाद वाचला, त्याची जुलवर्णी मृक्ठ हिंदी प्रतिवराबर करन 
प्रेहली, त्याच्यामध्ये काही ठिक्ाणी चुका दिून आल्या त्याचे सखेल शुद्धीकर्णाचे कार्य श्री स्वामी संकल्पानंदजी सर्स्वतो, 
आर्य समाज सेक्टर ४, हिरणमगरी, उदयपुर (राजस्थान) वांगी मुह हिंदी भाषेतील (परोपकारी, आर्ष प्रकाशन, मठ प्रकाशन, 
मार्वदेशिक याद्वारा प्रकाशित) ग्रथाना प्रमाण माजून स्वामी दवानंदाच्या वैदिक सिद्धांताची जोयासना कर््याचा प्रथल केला 
बा आये समाज मुंाई दो व्यवस्थापिका सभेमध्ये चर्चा झालो की मराठी सत्यार्थ प्रकाश उ्म्रीत कमी क्मिते? 
देता बेल? गाइया कडून कष््ान पामुन बेहले, मी प्रति उत्ततत लिहन दिले आजच्या महागाईच्या दिवसात ६४ 
पुस्तक तवार काष्यात जर कर्म कमी दोन हज 
छापल्‍याने किंमत अजुन कर्मी होऊ शकते. मी कोन | 
मागिहल्या गेल्या, गे अक्शाव आवृत्तो संपूर्ण मराठी सल्यार्थ प्रकाश चे अवलाकत करन जिथे चुका होत्या तथा शापुन 
५ टू हाती आणि आर्य समाज मुंई च्या व्यवस्थापिका मभेमध्वे सर मान्य निर्णय घेतला के 
त मरी सत्या्थ प्रकाश ठप घ्याव्यात. व्याचबरोवर मला असा अधिकार दिल! की भी 
संपर्क माधूत पुस्तक या प्रतींची संख्या वाढ्वण्णचा एण्ल कर. 
'पत्र प्रधमत: पाठले गए माया: 


कयो आर्य समाज पिपरी 
वन दिली आणि आदेश दिला की त्याचेअनुसार प्रत तवार करून ध्यावी. त्यानुमार एन्हा गरवी 
संशोधन ऋण्यात आले छाईची तबारी चाललो होती टेव्डा स्वामी संकल्पानंद यांच यत्र मिलाले 


बोलढ्लि आणि त्यांना नितेदन केले की ज्या चुका आहेत व्या आपण आम्हाला दाखवा, हा एक कपिलापप्ठीचा 
ऋणाव! लागेल की स्वामी दयारदांनी उठ्यपुर वेधील नवलखा महालात या ग्रंथाचे पुलेंखण केले होते. अनुवादात्पक 


स्वामी संकल्पानंद डे शिक्षण खात्यातोल मड़ागष्ट शामनातील पृर्वाश्रमीचे राजयत्रीद अधिकारी होते 

बी टी., विशारद आहत. अर्थ ममाजाशी निगडीत संत्रधीत होऊन त्यांना तब्बल ६० वर्ष झाली आहेत, अशा 
सभवी ढ आएं पद्धूतीचा अवलब करणाया वक्तीने 
आए ममाजाम भूषणावह आहे, आमच्चासह मर्व मराठी भाषी उनता यांचे आभारी 
जवक एक महिता मला हे 

पी आपल्या बुद्धीप्रमाणे जे कार्य 


ब्चा 


ख महर्षि दयानंद सरस्वती 


त्या सूचित कम््यार्ची कृपा करावी. 
मोड तवार करन मी आर्य समाज मुंबकडे 
असल त्यांगी आर्य समाज मुंचाई के संपर्क साधावा 
२००२- २००३ ची कार्यकारिणी श्री डॉ. अश्विनभाई व. पठेल-मेरेरिग टी, श्रो आनिलकुमार सी. नेस्ती-ठ््टी 
श्री. डॉ. ज्योहत्ावेनगहश्री-टर्ट, डे. आचार्य-बागीशजो शर्मा- एप: दवतः ओर देखट्तजी शर्मा, श्रीएं श्वणकमारजी 
शर्मा सह एरामर्शदाता, श्री करस्नदास जे. गणा -प्रधान श्रीदेवेशवर शर्मा- उपप्रयान, श्रीमती विशुद्धादेतवी आर्या-टपप्धार 
श्री राई इनाथ पाण्डेय-पत्रो, श्री केवलभाई एन. पकवाणा-उउः', छो व्िजय कुमार गौत्तम - कोपाध्यक्ष, 
श्रो राघवजीभाई आर. पढेल-पुस्तकाध्यत, श्री शान्ताराम नाच, श्री बेलजीभाई पटेल, श्री किशनलाल महाजन 
-अन्क़ग सदस्य, श्रीमती कुपद आया पाठ माइयावर विश्वास ठेवृन 
पल द्वा सत्कार्यासार प्रोत्माहि 
आर्य समाज पिंपरी हा महागष्ट्रात कार्यकारीणी मह्पिचे 
कायाला जी गती दत आह ती स्वागराह्व आहे, महाराष्ट्राटील सर्व आर्य ममाजारे त्याचि अनुकरण कराब॑ अमे माझे 
निवेदन आहे, आय॑ ममाज पिंपीचे अध्यक्ष श्री कृषबन्द्रजी आर्य, की श्री मुरनीधरजी त्सेच उप्र प्रा, एकताथजी आय 
यांबे मी मन:पूर्वक आभार व्यक्त करत आहे, ज्यानी परिस्थिती१४: 
मदत करन मुझे मार्गदर्शन केले. 
ध्रुफ़ संशोधन करप्यात महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि मधेचे पुस्तकाध्यक्ष श्री ज्ञानकुमारजी आर्य यानी खूप लक्षपूर्व॑क 
आणि तत्पर माइयाकन गहिलेल्या डी मध्ये मृथ्राणण' क्या मदत कली. मे मी त्याक्तो मर पूर्वक आधार व्यक्त करो. 
विकाम ग्राफिक्स ने मन:पूर्वक केपोज करण्यावे काम केले आधि दोर बढ़ा मंशोधन करवे लागले व्यापध्ये 
श्रम कफ यथायोग्य मराठी भाषेरा समुचित प्रयोग करताना मी हे 


कधीछ कृणाविषयीही द्रेप उद्भवला -' 
हिला. ज्याचे अत:काण मर्वाविषयी आईचे वात्मल्य आणि प्रेमाच्या भाव: 
देवददानदाच्या अमृत लेखरणीने लिहिलेला हा ज़ानमूर्वहूपी दिव्य ग्रधाची +रर्वी आर 

२००४ प्रमंगो मादर कीत आहोत. 
कर्मेशवर आपस देवों आणि ऋषिभक्त आश्ञीर्वाद देवोत, 

जगातील दिशाहीन लोकापर्यत व त्याना मत्यधर्म व ज्रनाचो ओकख कमल देश शक 
अन्नाररूषी अंधकार आणि भौतिकवादाच्या प्रवाहात धर्माच्या प्रकाश आग गो हा जार बेब आमी 
उपस्थित आहोत. अंधकार नाहीसा होईल आणि वेढाचा प्रकाश भृषमडहछावरोल माजारा मार्गदर्शन करील अमा 
आगच्चा पूर्ण विश्वास आहे. पहाँपे छणाउता देखेए्चर शर्मा 
उपग्रधान- आर्य ्माज मुंबई 


डव दयलदाचा हा महान ग्रथ 


सत्यार्थप्रकाश तर 


स्वामीजींचा मुंबई प्रवास व आर्य समाजाची स्थापना 
स्वामी दयानन्द सरस्वती वांचे पहिल्यादा मुंबईयेथे २० ऑक्टेवर १८७४ रोजी आगमन झाले. भायखब्रलवेस्टेशनवा 
शेठ लक्ष्मीदास खिमजी, मधुर दास लवजी, छबीलदास लह्ढुभाई, सेवकलाल कृष्णदाप्त इत्यादि मुंबई जगाचे मान्यवर 
व्यक्तिती स्वामीजीचा स्वागत सत्कार केला होता. तमेच स्वामीरीच्या निवासस्थानाची व्यवस्था वालकेइवर स्थित गेशालामध्ये 
पापी सम्प्रदायचे बाबा खा वुंबररार यांच्या मठामध्ये निश्चित केली गेली होती, स्वामीजीच्या व्याख्यानाची व्यवस्था: धोबी 
तलावा जब कसी इस्टीट्यूट मध्ये केली होती. स्वामीजीच्या व्याख्यानामुके वैशव समप्रदायामध्ये हडकय गाजलेली 
त्या मम्प्दायाचे आचार्य स्वामीचे एत्रू बन त्याच्या अपकाराी व्यवस्था विष देवून कर होते. पं स्वामीजीना त्या विषयी 
माहिती पह़ल्यावर ते आपला उद्दीट सिद्ध कर शकले नही. मुंबई निवास दःम्यान स्वामीनी सम्ध्योपासना विधि, पंचमहायज्ञ विधि, 
संग्कार विधि, आर्याभिविनय तथा साम्रदायिक खंझ मेडन विषयी तीनग्रथ १) वेदान्तिध्वान्त निवारण २) वेदविरुद्धमत खंडन 
३) शिक्षापत्रीध्वास्त निवाणण यांचे लेखन पूर्ण केले. या कलावर्धत स्वा्मीनी गुजरात यात्रेच्या कार्य्रमामध्ये सूत, भरूच, 
अहमदाबादूून गजकोट पेहोचले. गजकोल्ञे प्रथम आर्य समाजाची स्थापना केली पंख कही कारणास्तव ती अल्पावधीतच 
बंद पडली, राजकोटपायून अहमदाबाद वहन पुरा २९ जानेवारी १८७५ ला दुयादा पु मुंबईला पेहोचले. पहिला प्रवास एक 
महिना आणि दम दिवसांचा होता. या अल्पावधीत स्वारमीनी शिक्षितांवरेवर इतर जनतेला आपली उदारता आणि विद्वसनि 
आविर्भू केले. 
स्वामीजीचा दूसा मुंबई प्रवास ४ पेहुबारी १८७५ ला मुर झाला. बावेडी स्वामीरीच्या व्याख्यानम्ाठी एक मोठा 
वेद मंडप नावाचा पंडाल तयार काष्यात आला होता. या वेद मंड्ात स्वामीजीची अनेक व्याख्याने झाली, १० मार्च १८४५ 
गेजी व्याकाण विषयावर एक शाब्रार्थ पं. आत्मागम बापू दवीच्या अध्यक्षतेखाली झाला. त्या शब्रार्थधञे पंत वर्गाची 
हर क्षाली. बाच द्मम्यान आर्यप्तमाज स्थापनेविषयी चने जोर पकडला. स्वामी याविषयी गंभीर होते आणि सर्व व्यवस्था 
सावधानतेने कायला पहात होते. करण त्यांनी कलकच्यामध्ये ब्रह्म समाजाचे विघट पाहिले होते. आपली स्थिति स्पष्ट कताना 
त्यानी सांगितले की माझे काही स्वतंत्र मत नही. मी वेदाचा आधीन अहे. आमच्या भासतात २५ केटी (१८७५ मध्ये भासाची 
जनसंख्या) आर्य अहेत. विभिन्न विचागत आपसात काहीती मतभेद अहेत, ते विचापूर्वक मंत्रणा कह सुलत जातील. मी 
पंन्याप्ती आहे आणि मे कर्त्य आहे की आपण लोकांचे जे अन्न खातो त्याच्या मोबदल्यात जे कही मी सत्य समजतो 
त्यचा मी मिर्भयतापूरवक उपदेश कौर आहे. मी कही किर्तच्या मात नाही. कोणी माझी निंदा को किवा स्तुती को मी आपले 
कर्क समजून उपदेश कीत गहौल. कोणी स्वीकार को अथवा अस्वीकार को माझी कहीही हानि अथवा लाभ जाही, या 
ून एका सज्जनाने विचारले की जर आम आर्य ममाजाची स्थापना कह तर त्याच्यामश्दे काहीतरी हानि होईल का ? त्याच्या 
प्रतिउततात स्वामी म्णाले - "आपण जः आर्य समाज उधर कहीतरी उपकार कह शकतील तर आर्यप्माजाची स्थापना 
करन ध्या. त्याबहल माझा कहीही नकार नहीं. कर त्यामध्ये समुचित व्यवस्था नही ठेवली तर भविष्यात त्यामध्ये गछडड 
होऊ शक्ते. मी तरी जस्ता इतरंमा उपदेश कीत आहे तप्ताही आपणाला पण कीन आणि एव लक्षात खा की माझे काहीही 
स्का मत नहीं. माइया महणप्यात भविष्यात कहीतरी चूक आहक्लेल कर त्याची युक्तियर्वक पीक्षा कहन त्याचे सुद्धा शोधन 
कावे, जर अमे नाही केले तर हे मुद्दा भविष्यात एकमत होउन जाईल. अशाप्रकोर “वाबा वाब्य प्रमाण" होउन् वा भाखात नाना 
प्रकारचे मत-मतान्तर प्रचलित झाले आपसात दग्ह होउन धर्माध बनून भांडग करन नाना प्रकरच्या सरदृवद्येदा नाश कहन हा 
भालतवर्ष वर्तमानाच्या दुईिला प्राप्त झाला. यामध्य हा मुद्रा एक संप्रदाय वढढेल. मझा अभिप्राय एच अहे की वा भालात 
मानतात. याच वे मुद्रात एके सर्व नदी -नाले पुरः एकत्र 
कहन धर्माची एकता होऊन अभीछठ धारणा होईल, मनुष्यमाग्राचे 
जीवन सफल होऊन शेवटी आपल्या धर्मबलाने अर्थ, काम आणि मोक्षाची प्राप्ति होऊ शकते."' 
घ महर्षि दयानंद सरस्वती 


जेव्हा स्वामीच्या उपरोक्त कथनावरन सर्व भक्तजनांची संतुष्टि तसेच सहयति झाली केहा गजमान राजप्री पानाचंद 
आनन्द पोख यांना आर्य समाजाच्या निवमाचे प्रारूप बनविष्याकरिता आव्हान केले. स्वामीजीनी त्या नियमाला चांगल्या 
प्रकोर पाहिले आणि त्यामध्वे समुचित मंशोधनमुद्दा केले. शेवी कै शुक्ल ग्रतिपदा दुधवार (७ एग्रिल ८७५) रोजी 
पिगावमध्े प्रार्था समाजा जवक एक पाससी सज़न डॉ. माणिक अके यांची वाटिकममध्ये आर्य समाज मुंबईची विधिवत्‌ 
स्थापना संपन्न झाली. सु्वातीला आर्य समाजाचे २८ ग्यिम निर्धासि केले गले. स्वामीनी स्वत: त्या नियमांची हिंदीमध्ये 
व्याख्या केली, तत्पशवात्‌ आर्य समाज मुंबईचे पदाधिकारी याची निवड़ काष्यात आली. श्री गिरधर्लाल दयालदास 
कोठी (प्रधान) आणि श्री पानाचन्द आनन्द पोज फ्री निर्वाचित झाले. मुहवातीला आर्य समाज मुंबईची सदस्य संख्या 
जवक्रजवक् १०० होती. स्वामीयुद्धा स्वत: सदसयांमध्ये होते. त्यांचे नाव ३१ संख्येवर अंकित केले गेले. 

आर्य समाज गन बंप प्रथम साप्ताहिक अधिवेशन दर शनिवारी संध्याकाद्ली होत असे. नंतर रविवारच्या वेछेचा 
विचार करन दर रविवार मंध्याकाली साप्नाहिक अधिवेशन होऊ लागले सुख्वातीच्या १७ आणि २४ एप्रिलचे साप्ताहिक 
अधिवेश्ञन स्वार्मीनी स्वत: संबोधित केले होते. 

यावेत्ली स्वामी जबक़जवक पावने पाच महिन मुंबईत राहिले. जून १८७५ मध्य त्यांनी दक्षिणवी काशी, पुण्यासाठी 
प्र्थान केले. पर्य् वेका पष्यामध्ये गम एकदा सातायाला गेले तेथून परतताना पुप्यापसून मुंबईला तिस्या वेढी ऑक्टरोकर 
१८७५ मरध्ये आले. 

आर्य समाज मुंई ची स्थापना वरोबर स्वामी द्यानंदांनी एका प्रतिष्ठित धर्मरवक्ता तसेच समाज सुधारक रूपाने 
आपली ओढख निश्चित करन पेतली. जेल स्वामी पुष्याहन मुंबईला पतले तेरा त्याच्या स्वागतासादो पुप्कक संख्येे 
द्यांचे प्रशंसक त्सेच भक्ताण स्टेशनवर जमले हेते. ३० ऑक्टोबर १८७५ गेजी स्वामीचे व्याख्यान "आर्याचा नववर्धाचा 
प्रधम दिवस” विषयाव झाले. त्यावेही स्वामीची भेट पंजाबचे ब्राह्म समाजाचे मेते श्री नवीनचन्द्र राय यांबरोबर पड़ली. 
त्यांच्याबगोबर केशवचन्र सेने साथी, श्री प्रतापचन्र माजूपदार हेही होते. वार्तालापच्या प्रसंगावर स्वार्मीनी बेदंमध्ये 
फेवर पिद्धांताची पूर्णता केली. था प्रकारानंतर जवजव एक वर्ष स्वामी मुंबईमध्ये वास्तव्य करन नंतर बड़ेद्चाला गेले, 
कही कह तेथे धर्मप्रचार तसेच व्याख्यान इच्यादि करन ते अहमदाबाद, रत, बलसाड़ तसेच वर्मई रेडच्या मागनि फ्ः 
चौध्यांदा (फाल्युत १९३२ वि. स.) ला मुंबईला आले. बावेज्ली ५ पार्च १८७६ ला आर्य समाज मुं्चच्या तत्वावधानामध्ये 
“बेदांची श्रेष्ठा आणि पवित्रता” या विषयाव स्वामीचे व्याख्यान झाले. त्यावेली मुंबईमध्ये उपस्थित प्रो, विलीयम्सला 
विशेष रूपने त्यपप्रसंगी आमंत्रित केले होते. प्रो, विलीयम्स ऑक्सफोर्ड युनिब्हर्ितीमध्ये संसकृते प्राध्यापक होते. मुं्रचि 
कलेक्स श्री शेफर्ड युद्धा व्याख्यानामध्ये हज राहिले होते. हे व्याख्यान यद्यपि हिंदी भाषेमध्ये होते पण स्वामीजीच्या 
व्याख्यानाच्या भाषेमःये संस्कृत शब्दाला बाहुल्य असताना प्रो. विलीयम्सला समजायला कहीही अडथक्ला आला नही. त्यानंतर 
१६-१७ मार्च १८७६ ला स््वारमीची दोन व्याख्याने हरिएवंद्र चिन्तामणिंच्या हॉलमध्ये “इघवराचे अस्तित्व आणि यज्ञ” 
या विषयाक झाली. २१ मार्चला ठाउ हॉलमध्ये रा व. नाना मेगजीच्या अध्यक्षतेम्ये झाला. ते त्यावे्ी मुंबई नगर 
दण्डनावक होते. व्याख्यानाचा विषय होता - “आर्यांचा इतिहास” ४ एप्रिल १८७६ ला आर्य समाज मृंबईचे एक सभासद 
जीवनदयाल ठक्षर बांती एक जाहित प्रकाशित केली. स्वामी दयानंद गेल्या १८ महि्यापायून “'पूर्तिपूनेचे खंडन” या 
विषयावर व्याख्यान कीत अह्ेत त्याचा आज कोर्णीह ्रतिवाद केलेला नही. महणू स्वार्मच्या पक्षाला सत्य मम मी 
आर्य समाज पुंबईची सदस्यता स्वीकार करीत अहे. वावेड एप्रिल १८७६ ला स्वामीनी मुंबई इंदौरला प्रस्थान केले. 

जवक्जब साड़े पाच वर्षाच्या भी ३० डिसेंदर १८८१ ला शेवटच्या वेढली पाचव्यांदा मुंबई 
महानगरला आले. बाच नगण्ामध्ये त्यानी ला केलेली. त्यानंत त्यांनी उक्त प्रदेश, पंजाब, 
राजस्थान, बिहारचे भ्रमण केले. त्वादम्बान नी आर्य समाजाची स्थापना केली. स्वार्मीची 
किर्ती पताका दिवसेंदिवस वाढत देशवामियांना त्यांच्वाकड्न राष्ट्र निर्माणाची भरथोम मार्गदर्शनाची अपेक्षा होती. 


सत्यार्थ प्रकाश डा 


डा! स्वा्मीजीची १४ व्याख्याने वेगवेगढ 


१८८२ ला मंण्न्न झाला. पहिल्‍्या विवश 
यज्ञ मंपन्न केला गेला 

वेदपाठ गुजगाहो आभि दक्षिणी ग्रह्मणंद्वाग केला गेला. बेदणठाची प्रशमा काठ असताना स्वामीनी स्वतः 
ट्पुयाक सामवेद गायन केले. जे कर श्रेति कंटरुछ होउन ऐले. वर्षिकोत्मवाच्चा मंदभांत स्वमीजीचि आधि २२ मा 
गेजी वेद विषयावर प्रवचन झाल. त्यास्तर ० मार्च, २ एप्रिल, २८ में १८८२ ला विविध विषयांवर 


आर्य ममाजाच्या खंदी केलेल्या जागेबर सकाछो ८ गजेपामूर ११ रत 


इत्यादि विषयांची स्वामोंनो विशेष व्याख्या केली. तसेच या शब्दांच्या वास्तविक अभिप्रायाचे निरषण कतार दाद 
धाषण झाले त्या वेषयाच्या उर्वेग्त भागांका दिनांक स्वारनोनी पृ: व्याख्या केली. स्वार्मीदे ुबई मध्ये 

शेवटचे भाषण १७ उन १८८ २ रोजी योग विश्व झाले. 
वर लिह्लिल्या विवरणानुस्तार बमितल्वाप्रमाणे जेक्हा आर्य ममाज पुं्रढ ची स्थायना झाली होती तेक्हा आप 
पप्नाजाच्या सचालनामाठा २८ नियम बनविल हेते, त्याग्ता जुन १९७७ मध्य लाह आये ममाजाचा स्थापना जाल्यावर तथ 
डा निर्णय पतला गला की आर्य ममाजादे मलिक पिद्धात आणि उद्देशना १० मिव्यात सृतद्ध करन बेला पहि 
व्वक्षम्धा आणि मगठना म्ंधीधारामा पृथक नियमापध्ये खले पाहिजे. आर्य समाज फुंडइ मध्ये २८ नियमाचे एलग १ 
पामून चालू हाते स्वामाका १८८ २ मध्य मदइच्या आब प्भासदान। मंख्थेच्या दहिने स्का एकता गरगे 
प्रो आह तंब्हा स्थामाच्या उपस्थितिमध्ये आय संघाज मुंबइंचा अंतरंग सभेने निश्चय केला, की लाहार 
८२ ला आर्य समाज पुंबईची 


>रून पेहला की प्री परिस्थिति अनुसार आय म्राज मुंबई उपनिषर्ापथ्ये आठज््यक ५ 
स्वामोचा पुनरईमध्ये अंतिम प्राप्त विदोगोफिकल मोसाबटों अणि आर्य ममाजाच्या स्वधामध्ये पुढदा गति 
क्र कप्याबाबत गहत्वपर्ण होता. जेक्ा स्वार्मी गईल आले तेक्का त्याती मोसायटीचे मस्थापक कॉल ऑल्काट तमध मंड्म 
ब्लैवेकवीगा या आएयचे पत्र लिहन पाठविले की जेब्डा कुम्ी मेला एक व्याख्यानाच्या वेही मला अशी शक 
ह्रेहों आणि अम वाले होते की तुम्चे मत छवरातिप्यो वैदिक महापेक्षा भिन्न आहे. जर तुमहाला योख बाठेल तर 
जबक् बेवून शाइ्गाबरोवर भर्चा कर शकहा आणि आपली ईपवर्रविषयक शंका दूर कझ शकता. जेब्हा पा्रवाहक 
मोमायदीच्या मुख्यालय गेला तेव्हा माहिती पहले की कल ऑल्कार कठेही गेलेले आणि मंड़मरी मॉखिक रुपने उत्त 
दिले की व्याच्याजव चर्चा किंवा शाब्रार्थ कावला बे गही. उन स्वामी २२ मार्चला एक पत्र लिहन पाठविले आएि 
सगितले की समस्याची गर्ता पाला धिशेफोपीच्या केयानी त्यावर गंभीस्तेने विचार कावा की आपले भादी संदध के 
अम्रावेत ? त्यांच्याकड़र कमलही उत्तर * आल्यावर स्वामी यषणा ऊेली की ते २६ मार्च रोजों बरी फ़ामर्जी काउमठो 


हॉलमध्ये एक भाषणादोरे धिवोमॉफी आएि आर्य समाजावे संबंध याबादत स्पष्टिकण कणार अत. त्या बेषगनुसपर 
केला आणि ध्यष्ट केना 


भरालो 


आये मम्ाजाच्या 
काहीड़ी संबंध उहो 


् अहर्पिदियानंद सरस्वती 


महर्षि दयानंद सरस्वती संक्षिणज॑ंवरदृत 


महर्षि दबानंद सरस्वतीचा जन्म टंकारा गावी ह.म. १८२४ मध्ये ज्वाला. 
वडील कर्शनदास हे औदिच्य ढ्राह्मण व शैव होते. महर्षचे मूछ राव मूढशकर होने. जन्मत: त्यांची बुद्धी 
तीव्र होती. वयाच्या १४ व्या तर्षी त्यांनी यजुर्वेद संहिता पूर्ण कंठस्थ केली होती. त्याच वर्षी वड़ीलांच्या 
आग्रह्मवरून महाशिवााद्रीचे व्रत करण्याचे ठरविले. वा दिवश्ञी साक्षात्‌ भगवान शिव भक्तांना दर्शन देतात 
असर वडिलांनी सांगितल्यामुल्े मूह शंकराच्या मनात उत्पुकता जागृत झाली होती. गावापासून ३ कि.मी. 
अंतरावर असलेल्या शिवमंदिरात जागरण करण्वासाठी दोषेही गेले. मध्ययात्री सर्व भक्त पेंगु लागले, मूछशंकर 
मात्र उत्सुकतेने महादेवाच्या पिंडीकड टक लावून पाहत होता आणि साक्षात शिवाच्या दर्शनासाठी आतुर झाला 
होता. तेवह्यात दोन-चार उंदीर पिंडीवरील नैवेद्य खाताना व पिंडीवर धुमाकूछ घालत अम्लेले दिसले. 
मूछशंकराला मोठे आश्चर्य वाटले. हा कमला देव ! जो आपल्या पिंडीवरील उंदरांना पछवू शकत नाही, तो 
जगाचे क्षण काय करणार ? असा विचार त्याच्या मनात डोकावला, त्याने वडिलांना उठवून हा एन विचारला, 
ते उत्तर देवू शकले नाहीत, यामूढे मूछशंकराचा मूर्ती पूजेवरील विश्वार उडाला, 

बहिण व चुलत्याच्या आकस्मिक मृत्युमुक्े मूलशंकरच्या मनात कुतृहल निर्माण झाले. मनुष्य मरतो 
महणजे नेमके काय होते? मृत्यु सर्वांसाठीच आहे तर मी ही मरेन का ? मृत्युच्चा तावडीतून सुटण्यासाठी 
काही उपाय आहे का ? 

वा बाबतीत त्यांनी अनेकांना प्रश्न विचारले. योगाभ्यासाद्वारे परमेक्षराचा साक्षात्कार झाल्यास मृत्युतृन 
मुक्त होता येते हे समजल्यावर त्यांनी गृहत्याग करण्याचा निश्चय केला व त्यांनी घर सोडले. पूर्णानंद सरस्वती 
यामहाराष्ट्रीय संन्याशाकडून मंन्याम्त घेतला व दयानंद सरस्वती हे नाव धारण केले. यापुढे त्यांनी योग्यांचा शोध 
पेण्यासाठी भाराचे प्रमण केले. व मधुरेतील दंडी स्वामी विरजानंद यांच्याकडे पोहोचले. तेथे त्यांनी अड़ौच 
वर्षापर्यत आग्रंधाचे व व्याकरण शास्त्राचे अध्यवन केले. आर्प (ऋषीकृत) ग्रंथांचा स्वीकार 6 अनार्प ग्रंथांचा 
त्याग केला. त्यानंतर हरिद्वार येथे कुंभमेव्यात पाखंड खंडनी पताका रोवून अंधविश्वास, पाखंड व कुरीतीचे 
खंडन करण्यास प्रारंभ केला. या काक्रात त्याने अव्याहतपणे ग्रंथांची निर्मिती, शाब्रार्थ, प्रवचने, संस्थानिक 
राजे लोकांशी मम्द-्ध प्रस्थापित करून त्याना देशोद्धाराची हट देग्याचा पुष्कक प्रयल केला. वेदांवर आधारित, 
तर्कनिष्ठ विचारांच्या प्रसारासाठी त्यांनी ७ एप्रिल १८७५, गुढीपाडवा या दिवशी मुंबईत “आर्य समाज मुंबरई' 
या संस्थेची स्थापना केली. वयाच्या ५९ व्या वर्षी अजमेर देथे विषप्रयोगामुछ्े दीपावली ३० ऑक्टोबर १८८३ 
था दिवशी त्यांची प्राणज्योत मालवली. 

आधुनिक भारतात अनेकांनी धार्मिक व सामाजिक सुधारणेवाडत विचार मांडले आहेत. राजा राममोहन 
गँव, म. फुले, डॉ. आंबेडकर इत्यादी सुधारकांनी मांडलेल्या विचारापेक्षा महर्षी दवानंदांचा धार्मिक, मामाजिक, 
गषट्रीय विचार वेगढ्ा व वैशिश्पूर्ण आहे. 

तर्क व वेदशाद्भाधारे जाणल्या जाणान्या, सृश्ची रचना करणान्या, अनन्तगुणमंपन्न अशा एकाच 


सत्यार्थ प्रकाश छ 


परमेश्वराबाबतीत निर्रनिरात्ध्या भ्रामक कल्पनांमुछेच सर्व धार्मिक व बच्याच सामाजिक अंधश्रद्धा पसरल्या 
आहेत याची महर्षीना जाणीव होती. महर्षी दयानंदांनी तर्क व वेदशात्र या दोन्‍्हींद्वारे परमेश्षराचे वुद्धीसंगत 
अस्तित्व मानव जातीच्या कल्याणासाठी अत्यावश्वक आहे असे प्रतिषादन केले. 

धार्मिक क्षेत्रात मूर्तीपूजा, अवतारबाद, भ्रामक पाप-पुण्य कल्पना, भ्रामक तीर्थ-कल्पना, भ्रामक 
स्वर्ग-नरक कल्पना प्रचलित होत्या. त्यामुल्ले ममाज निष्क्रिय झाला होता. या निष्क्रिय समाजाला वैदिक 
कर्मसिद्धांताचे महत्व पटवून दिले. प्रत्येकाला त्याच्या कर्मानुसार फक मिक्ठते. कोणी गुरू, कोणेही तीर्थ, 
कोणतीही पूजा पापाच्या फल्लातून सुटका करीत नाही. नवस केल्याने कामना-पूर्ती होत नाही. बोग्य ते कर्म 
करणे आवश्यक आहे. ब्राह्मणांना भोजन दिल्याने, वार-व्रत केल्याने पाप नष्ट होत नाही. ईश्वर न्यायकारी 
आहे आणि सर्वत्र आहे. त्याच्या दृषटीतृन कुणीही पापी शिक्षेविना राह शकत नाही. म्हणून प्रत्येकाने सतत 
प्रयलशौल राहणे अगत्याचे आहे अस्े महर्षीनी प्रतिपादिले. 

निराकार ईश्षराची मूर्ती होवूच शकत नाही. मूर्तापूजा ही ईश्वरापर्यत पोहोचण्याची पायरी नसून ती 
त्यामार्गातील प्रचंड दरी आहे. मूर्त पूजा ही वेदशात्र सम्मत नाही, बुद्धीसंगतही नह. ईश्विराच्या साक्षात्कारासाठी 
ज्ञान, कर्म, उपासनेची आवश्यकता आहे. मूर्तीपूजा ज्ञान, कर्म, उपासनेपासून वंचित तर कसतेच, असंख्य 
अंधविश्वासांनाही जन्म देते. परमेश्नरनिर्मित आई, वडील व इतर श्रेष्ठ मन व्यक्तीची यथायोग्य सेवा हीच खरी 
मूर्दी पूजा आहे, असे तर्काधारे पटविले. 

महर्षी दवानंदांपूर्वीही गुरुगानक, कबीर, रैदास् इत्यादी अनेक मंतानी मूर्तपूजेचे खंडन केले होते 
पण त्यांचा दृष्टिकोण केवक आध्यात्मिक होता. परंतु महर्षीनी या देशाच्या नैतिक, धार्मिक, सामाजिक व 
राष्ट्रीय पतनासाठी, मानव-जातीचे ऐक्य नष्ट करण्यामध्वे मूर्तिपूजा हे प्रमुख कारण आहे. असे साधार दाखवून 
दिले ब मूर्तिपूजेच्या उच्चाटनासाठी आटोक्यात प्रयल केले. 

भारतीय इतिहामाचा मागोवा घेत असततांना वेद हे सर्वात प्राचीन ग्रंथ आहेठ असे दिसून येते. सर्व 
ऋषी-परंपरा वेदांना ईश्वरीय ज्ञान मानते. महर्षी दयानदानीसुद्धा तर्क व प्रमाणादरे वेद हे ईश्वरीय ज्ञान आहे, 
सृष्टीच्या प्रारंभी ईश्वराने ऋषीद्वारे विश्वासंबंधी, मानव-जीवनासंबंधी व स्वत:संबंधी ज्ञान बीजरूपात दिले, 
बेदात इतिहास नाही; वेद हे सर्व सत्यविद्यांचे आगार आहेत, हे दाखवून दिले. मानवजातीच्या कल्याणामाठी 
वैदिक तत्तजज्ञानाचा अवलंब हाच एकमात्र उपाय आहे अस्ना विचार महर्षीनी मांडला. 

मध्ययुगीन महीधर; सायण, उत्बट इत्यादी आचार्ानी वेदांचे विकृत, अशलील भाष्य केले. त्यांचेच 
अनुसरण करुन प्रो. मेक्समुलर, डॉ. ग्रिफिथ, डॉ. बेवर करे पाश्षात्य विद्वानांनी वेदाचे अतिशय चुकीचे अर्थ 
केले आहेत. त्यामुढ्के बेदांचे महत्त कमी झाले. ही बाब ओकखून महर्षीनी वेदांचा बुद्धीसंगत व व्यावहारिक 
सत्य अर्थ करन जनतेच्या हृदयात वेदाविषयी श्रद्धाभाव निर्माण केला. 

मूर्तिपूजा, अवताखाद, जन्माधिष्ठित जाति-व्यवस्था, वज्ञातील पशुबढ्ली, श्ली-शुद्रांगा वेदाधिकारापामून 
व्रंचित ठेवणे, हे पर्व वेदविरेधी आहे हे महर्षीनी दाखबून दिले. जो पर्यते वेदविरोधी अनार्ष ग्रंथाचा त्याग व 
वेदांचा स्वीकार केला जात नाही तो पर्वत धममाचे खरे स्वरूप समजू शकणार नाही, असे ठाम मत महर्षीनी 


ज महर्षि दयानंद सरस्वती 


मांडले. वेदांवर हजारो वर्षापासून चालत आलेला एकाधिकार संपवून वेदांची दारे छ्ी- शूद्र वा सर्वांसाठी 

तत्त्वज्ञानावाबतीत शतकानुशतकापायून चालत आलेल्या वाद-विवादाला महर्षीनी तर्क व शास्र 
या दोन्हीद्वारे मंपुशत आणले. ईश्वर, जीव, प्रकती (जगाचे उपादानकारण) या तौनहींच्या अनादि अस्तत्त्वाद्ररे 
विश्वाच्या व्यवहाराे सुसंगत स्पष्टीकरण केले. या ग्रैतवादाच्या मांडणीद्ररे ततज्ञानाची परपूर्णता व व्यावहारिकता 
सिद्धकेली. या पूर्वच्या आदा्वानी अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धादैतवाद; वौद्धांनी शुन्यवाद, क्षणिकवाद; जैनांनी 
स्थादवाद, या सारख्या अनेक भ्रामक कल्पना मांडल्या. परंतु या अव्यवहार्य आणि बुद्धीविरुद्ध आहेत असे 
महर्षीनी दाखबून दिले. 

वि्ाव्या शतकात पुरोगामिकतेची जी तत्चें उचलून धरण्वात आली , त्या सर्वाचे उद्गमस्थान महर्ष होते, 
अस्रे म्हणणे अतिशयोक्तिचे होणार नाही. मानव जीवनाच्या सर्वांगीण व समतोल विकासाचा ' परिपूर्ण दृटीकोण 
महर्षीच्या कार्यशैलीत दिसतो. शंकराचार्याचा व तदितर संतांच्या भौतिकतेची उपेक्षा करणारा हृशीकोण व 
महर्षीचा 'जर्मनीस भारतीय युवकांना पाठवून अत्याधुनिक अभियांत्रिकीचे ज्ञान मिक्रवून देशास संपन्न कप्पाचा 
हृशैकोण' यात आकाशपाताब्ाचे अंतर दियून वेते. 

महर्ष प्रखर राष्ट्रवादी होते. हा राष्ट्रवाद ईरीय ज़ानाच्या-वेदांच्या-सत्यज्ञानाच्या रक्षणासाठी साधनमात्र 
आहे. राष्ट्र केवक स्वतंत्र झाल्यामु्े सुख-शांती मिक्रणार नाही. पारतंत्यात सत्याची स्थापना करणे शक्य 
नाही. हे सत्य स्थापित व्हावे या साठीच स्वातंत्याची ओढ महर्पीना आहे. स्वातंत्य हा स्वैगाचार नब्हे, ती सत्य- 
ज्ञनाची बांधिलकी आहे, हे इतर बच्याच क्रांतिकाराकांना उमजू शकले नाही. खरे पाहता, दास्यत्वाचे मूक 
कारणच अज्ञान, अस्त्य आणि दूराचार आहे. शनसंपलन, कर्मशील राष्ट्र हे कधीच दास्यशंखलेत बंदिस्त होवू 
शकणारनाही. भारतीयांचे एकेकात्ी चक्रवर्ती पापराज्य होते, ते पुन्हा प्रस्थापित व्हावे; 'सर्व मानव । एक, सर्वाचे 
देव एक, सर्वाचा धर्म एक, पृथ्वी माता एक' वा चतू-मूत्रीची स्थापना चक्रवर्ती राज्याद्वारे व्हावी व ही. पृथ्वी 
स्वगपिक्षा ही मुंदर, आनंददायक व्हावी अशी उदात्त विचाससरणी महर्षी दयाननदांची होती. 

“'कोणी काहीही म्हटले तरी स्वदेशी राज्य असणे, ही गोष्ट सर्वश्रेष्ठ उ उत्तम असते, धार्मिक पूर्वाग्रहांपासून 
अलिप्त, आपले व परके बांच्चा बाबतीत पक्षपात न करणारे, प्रजेवर माता-पित्याप्रमाणे कृपा, न्याव व दया « 
करणारे अशा परकीयांचे रज्यही पूर्णपणे सुखदायक होत नाही.'' असे इ.म. १८७५ मध्ये सड़ेतोडपणे लिहन 
प्रखर राष्ट्रवादाची ज्योत पेटविली. काँग्रेसनी संपूर्ण स्वराज्याची उद्घोषणा १९२८ च्या अधिवेशनात केली. 
५० वर्षापूर्वी स्वराज्याची उद्घोषणा करणारे महर्षी किती दूख्टे होते व स्वराज्याची किती उत्कट ओढ 
वतक्रमक त्यांना होती, वाची प्रचीती यावरून वेईलच. महर्षीनी राष्ट्रीयतेबरोबर मानवसमाजाच्या' एका विश्व- 
कुट्ुंबाची कल्पनाही मांडली. असत्य व पाखंडाच्या खंडनाद्रारे मानवसमाजाच्या उद्धाराचा दृष्टिकोण दिला. 
महर्षीची राष्ट्रीयता विश्व-कुटुवासाठी परियूरक होती. 

आर्यावर्त्ता (भारत) चे महच्त विशद करताना, सर्वोत्तम देश भारतच आहे. तो जणू पारसमणीच 
आहे. ज्याच्या संप्कीने दीन-दाद्र विदेशी धनसंपन झाले. अम्मा हा भारत आज हीन-दीन अवस्थेत: आहे. 


7: ५४७४ जि 


शज्य होते. भारतीयांती आल 


आ्रधारावर भारतीयांमध्वे पुनः 


दुर्पण दूर मारले हर हखलेले गौरव पद 


इतिहासाच्या स्वाभिमान जागृत करण्याचा प्रयन्त 


हिंदू समाजाला जड़लेला मर्वात पोठा रोग होता. महर्षनी एका न्हाव्याची भाकर खादूर 
अमानवीय कल्पना आहे: जन्माद्रारे नब्हे तर करांद्वारच श्रेष्ठ ्व प्राप्त होते. असे निश्षून 
महर्षीच्या अनुयायांनी अस्पृश्यतेमुक्े धर्मातरित झालेल्या बांधवांना शुद्धी द्वरे पुनः आपल्यात 
ममाबुर बेतले. सर्वाता जानवे वापरण्याचा अधिकार दिला. अस्पृष्यता नष्ट होईतो, मामाजिक व राष्ट्रीय ऐक्ट 
कधीद स्थापित होणार नाही, असे दाखवून दिले. 

ज्ञानावर ब्राह्मणांची मालकी नाही. ब्राह्मणांचे शास््र म्हणून वेदशास्रांची हेटाछणी करण्याचीही गरज 
नाही. सत्य हे मर्वाचे, असत्य हे कुणाचेही नाही, अमा उदार दृष्टिकोण इतर ममाजमुधारकांना बाछ्गता आला 
नाही. परहर्षीच्या अनुयागांती गुरुकुले स्थापन करून हजारो दलितांना वेदशाब्नाचे ज्ञान करविले, त्यांना 
खरे ब्राह्मण बनवून समाजात मानाची जागा मित्रवून दिल. त्यामुद्े धर्माच्या नावावर पाखंड माजविणाच्यांचे 
पितक खघले पड़ले. 'जिधे आर्य्॑रमाज आहे तिथे मत्यज्ञान आहे.' अशी भूमिका जनतेची झाली. अमेरिकेतील 
एण्ड्रो जैंक्सननी म्हटले- 'एक प्रेमाची ज्योत (अग्रि), जी जगातील सर्व ईर्ष्या-द्रेघाना भस्मसात करणारी, मी 
पाहत आहे. ती महर्षी दयानंदांच्या हृदयात प्रज्वलित झाली आहे.' महणूनच महर्षीनी आर्यस्माजाच्या सहाव्या 
नियमात 'जगावर उपकार करणे हाच या समाजाचा उद्देश आहे.' असे लिहन आपल्या प्रेमाच्या व्यापकतेची 
ग्वाही दिली. महर्पीनी विरोधासाठी विरोध कधीच केला नाही. स्वत:च्या पांडित्य प्रदर्शनासाठी किंवा परंपरेच्या 
आग्रहासाठीही कुणाचा विरोध केला नाही. विरोध केला तो केवक असत्याचा, अज्ञानाचा, अंधविश्वासाचा 
आणि अमानवीव व्यवहाराचा. 

श्री-जातीवद्दल महर्षीच्या मगात अतिशय आदर आहे. 'माता निर्माता भवति' राषट्राची निर्मात्री माताच 
आहे. ख्ियांना प्रसन्‍ ठेवणे हे संबंधित पुरुषांचे आद्य कर्तव्य आहे. बाल-विवाहाचा निषेध, जरठ-कुमारिका 
विवाह निषेध, विधवा विवाहाचा पुरस्कार यांसाठी महर्षकडूनच प्रेरणा मिक्वाली आहे. 

“'महर्षी दयानंद हे पला 'एव्हरेस्ट' शिखरासारखे वाटतात.'' योगी अरविंदांच्या वा समर्पक वाक्यावरुन 
महर्षीच्या उत्तुंग आणि सवांगीण अशा शतपैलू व्यक्तिमत्चाची ओकछख आम्हाम होते. “'आदित्य-ब्रह्मचारी, 
अत्यान्वेषी, साहसी, क्रांतिकारी, प्रकाड- पण्डित, शा्रार्थ-महारथी, तार्किक, ईश्वरभक्त, योगी, व्यवहारनिष्ठ, 
बुद्धिगादी, शाम्त्रमवांदा पालक, वेदज्ञ, गोभक्त, शिक्षण-प्रसारक, ख्नौ-मुक्तिदाता, दलितोद्धारक, 
समाजसुधारक, पाखंड-विरोधक, सत्य-प्रस्थापक , मानवतावर्द्धक समता-उद्घोषक, प्रभावी वक्ता, उत्तम 
लेखक, शीघ्र कवी, देशभक्त, राष्ट्रवादी. '' अश्ञा अनेक पैलूंनी विशिष्ट असे स्वामीजीचे जीवन होते. म्हणून 
आएल्या 'आर्यप्रमाज मंस्थेचा उद्देश्य जगाचे सरवांगीण कल्याण करणे अशी घोषणा करन आपल्या तत्वज़ानाच्या 
व्यापकतेची व परिपूर्णतेची खाही दिली. 

पहर्पीचे जीवन समाजातील सर्वच स्तरावरील व्यक्तीना दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्श करौत आहे व 
करीत राहील. 


ञ महर्षि दयानंद सरस्वती 


॥ ओ३्मू॥ 
ओइ३म्‌ सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः 
भूमिका 

ज्यावेत्री मी हा 'सत्यार्थप्रकाश' ग्रंथ तवार केला त्यावेी आणि त्यापूर्वी संस्कृतमधून भाषण करण्वाची आणि 
अध्ययन-अध्यापन देखील संस्कृतमधूनच करण्याची आणि माइया उन्म भूमी ची भाषा गुजरती असल्याने (हिन्दी) भाषेचे ज्ञान 
मलाविशेषनव्हो. न्हणू भाषा अशुद्ध झाली होती. आता ही भाषा बोलप्याचा व लिहिप्याचा मला अभ्यास झाला अहे. म्हणूतया 
उरंधाची भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करन तो दुसयांदा अपविला आहे. काही काही ठिकाणी शब्द व वाक्यरचना वांत भेद झाला 
होता म्हणून तसे करणे उचित होते. कारण ;सा भेद केल्याशिवाय भाषेची परिषाठी सुधारणे कठौण होते. तथापि अर्थामध्ये 
भेदकेलेला नाही. प्रत्युत तो विशेषतेने लिहिला आहे. प्रथम छापण्यात कोठे कोठे ज्या चुका राहिल्या होत्या त्या कादून व 
मुधास्लव्यवस्थित केल्या आहेत. 

हाग्रंथ १४ समुल्लासात म्हणजे चौदा विभागात रचलेला आहे. त्यांतील १० समुल्लाय पूर्वार्धात असून चार उत्तरा्धति 
आहेत. परंतु शेवटचे दोन समुल्लास आणि त्यानंतरचे स्वस्िद्धांत काही कारणामुछे पहिल्या आवृत्तीत छापू 
शकलेनव्हते. आता ते सुद्धा छापण्यात आले आहेत. 
(१) पहिल्‍्या सपुल्लासात ईश्वराच्या ओंकार आदि नाबांची व्याख्या., (२) दुसच्या समुल्लासात मुलामुलीचे 
शिक्षण., (३) तिसत्या समुल्लासात ब्रह्मचर्य, पठण-पाठण व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंधांची नांबे आणि 
शिकण्याची व शिकविण्याची पद्धति., (४) चौध्या समुल्लासात विवाह व गृहस्थाश्रम बाचे आचरण., (५) 
पाचव्या समुल्लासात बानप्रस्थ व संन्यास आश्रमांचे विधी., (६) सहाव्या समुल्लासात राजधर्म., (७) 
सातब्या समुल्लासात वेद ईश्वर विषय., (८) आठव्या समुल्लासात जगाची उत्पत्ति, स्थिती व प्रलय., (९) 
नवव्या समुल्लासात विद्या, अविद्या, बंध व मोक्ष यांची व्याख्या., (१०) दहाव्या समुल्लासात आचार, 
अनाचार आणि भक्ष्याभक्ष्य विषय., (११) अकराव्या समुल्लासात आर्यावर्त्तीय मतमतांतरांचे खंड़न-मंडन 
विषय., (१२) बागब्या समुल्लासात चार्वाक, बौद्ध आणि जैन मतांचे विषय., (१३) तेराव्या समुल्लासात 
खिस्ती मताचा व्रिषय., (१ ४) चौदाव्या समुल्लासात मुसलमान मताचा विषय., आणि चौदा ममुल्लासांच्या शेवटी 
आर्वाच्या सनातन वेदविहित मताची विशेषेकरन व्याख्या लिहिली आहे. जिला मी मुद्धा यधावत मानतो. 

हाग्रेथ लिहिष्याचे मे मुख्य प्रयोजन सत्य, सत्य अर्थाचा प्रकाशकरणे आहे. अर्थात जेसत्य अहेतेसत्य आणि जेमिध्या 
अहेतेमिध्याच म्हणू प्रतिपादन कणेसत्य अर्थाचा प्रकाशसमजला आहे. मत्याच्या ठिकरणी असत्य व असत्याच्या ठिकणी सत्य 
प्रकाश करणे हेसत्य म्हटले जात नाही परंतु जो पदार्थ जमा अहे त्याला तमा म्हणणे, लिहिणेव मानने सत्य म्हटले जाते. जो माणूम 
पक्षपाती असतो तो आपले असत्यही सत्य असल्याचे आणि आपल्या विरोधी मठ असणायाचे सत्वही असत्य असल्वाचे सिद्ध 
करण्यामाठी उद्युक्तहोतो. म्हणूत त्याला सत्याची प्राप्ती होकऊशकत नाही. म्हणुतच उपदेश किंवा लिखाण वांच्याद्रोरमर्व लोकांसमोर: 
सत्यामत्याचेस्वरूप उलगडून दाखविणे है विद्वान आप्रजनांचे मुख्य कार्य आहे. नंतर लोकांनी स्वतः आपले हिताहित ओकखून 
सत्यार्थ ग्रहण करावा आणि भिध्यार्थ सोड़न सदा आनंदात राहवे. 

मनुष्याचा आत्पा सत्यासत्य जाणणारा आहे. तथापि आपला स्वार्थ, हट, दुराग्रह आणि अज्ञान वॉर दोपांमुल्े तो 
मत्यालासोडून असत्याकडे व्रतो परत वा ग्रंथात असे काही करण्यात आलेले नाही आणि कुणाचे मन दुखवावे अथवा कुणाचे 


सत्यार्थ प्रकाश हू 


नून दुबब्यांचे रक्षण करते त्यालाच माणूप असे महणता येते. जो कोणी स्वाथनि आधा बरून इतरांची हारी मात्र करो 
जो पशुचा मोठा भाऊ आहे. 

आता आर्वावर्तयाविषयी मी मुख्यत: अकराव्या समुल्लामापय॑त लिहिले आहे, वा सुल्लासांमध्वे जे सत्यमत 
मांडलेले आहे ते वेदोक्त अस्नल्यामुद्े मला सर्वधा ग्राह्म आहे आणि नवीन पुराणांतील व कत्रदि ग्रंथातील ज्या गोर्टीचे मी 
खंडन केले अहे त्या सर्वस्वी त्याज्य आहेत. 

बााव्या ममुल्लासात चार्वाकाच्या मताची चर्चा केलेली आहे. सध्या ते मद जबढजवक् अस्ताला गेले आहे. हा 
चार्वाक बौद्ध व जैन यांच्यापेक्षा अनीक्षखवादाशी अधिक मंबद्ध आहे. तोचार्वाक सर्वाहत अधिक नास्तिक आहे. त्याच्या 
प्रयलांना आकर घालणे जहर आहे. कारण मिध्या गोर्टीना आता घातला नाही तरजगात पुष्ककशे अनर्थ माजती ल, 

चार्वाकाचेजे मत अहे ते वौद्धजेन मतामारखेच अहे ते विवेचन वााव्या समुल्लामात केले अहे, बौद्ध व जैन यांची पत्ते 
चार्वाकाच्या मतांशी जुछणारी आहेत. थोडाफार विरेधही आहे. जैनमतही वहुतांशी चार्वाक व बौद्ध मनांशी मिक्ते-बुते 
आहे तरी काही बाबतीत भेदही आहे. त्यामुले जैरमत ही वेगली शाखा समजली जाते. त्या मतातील वेगढेपणा वाराव्या 
ममुल्लामात दाखवून दिला आहे. वधावोय तेथे समजुनध्यावे. वौद्धव जैन या पंथांविपयही लिहिले अहे. 

यापैकी बीद्वांच्या दीपवंशादिय्राचीन ग्रंथामध्ये बौद्धमताविषवी 'सर्वदर्शनमंग्रह' मध्ये जे काही आले आहे त्याचा 
उल्लेख आम केला हे. जैनांचे मिद्धांत सांगणारग्रंथ पुढील प्रमाणे आहेत:- 

४ मूलसूत्र : (१) आवश्यकमूतर, (२) विशेष आवश्यकयूत्र, (३) दशवैकालिकसूत्र, (४) पाक्षिकसूत, 

११ अंगे : (१ )आचारांगसूत्र, (२)सुगडांगसूत्र, (३) थाणांगसूत्र, (४) समवायांगसूत्र, (५) भगवती सूत्र, 
(६) शाताधर्मकथामूत्र, (७) उपासकदशामूत्र, (८) अन्तगडदशायूत्र, (९) अनुत्तरोववाईसूत्र, (१० ) विषाकमूत्र, 
(१!) ख्रव्याकण फू, 

१२ उपांगे: (१) उपवाईपूत, (२) राप्मेनीमू्र, (३) जीवाधिगमयूत्र, (४) पत्नगणायूत्र, (५) जम्बुद्नीपफपतीयुत्, 
(६) चन्दकातीफू, (७) सूपतरतीयुत, (८) निर्यवर्लीकृ, (९) कमियाफ, (१०) कपव्मयाजूतर (११ ) पृणिवाफु, 
(१२) पुबचूलियाकू: 

५ कल्पसूत्रे: (१) उत्तााध्यवनयूत्र, (२) निशीधयूत्र, (३) कल्यमूत्र, (४) व्यवहासपूत्र, (५ ) जीतकल्पमूत्र 

६ऐद: (१) महानिशीधवृह््धाचनाफृ, (२) महानिशीथलघुवाचनामूत्र (३) मध्यमवाचनाफूत, (४) पिंडनिर्त्तिकृत, 
(५) औषिरुक्तिफ, (8) पर्य्यूणणायत्. रंजीत 

१० पयन्नसूत्रे : (१) चतुस्सरणसूत्र, (२) पंचखाणसूत्र, (३) , (४) भक्तिपरिज्ञानसूत्र, 
(५) महाप्रत्याख्यानयूत्र, (६) चंदाविजयमूत्र, (3) गणीविजययूत्र, (८) मरणसमाधिसूत्र, (९) देवेनद्रस्तवनसूत्र व 
(? ०) मंसासफृत शिवाय नन्दीमूत्र व योगोद्धासपूत्र ही देखील प्रमाणित मानली जातात, 

५ पंचांगे: (! ) परवच्या सर्वग्रंधावरल टिका, (२) रिरक्ति, (३) चरणी, (४) भाष्य, हे चार अवधव आधिमर्व 
मूठ ग्रंथ मिद्वून पंचांग म्हटले जाते. 

(कि जमंतील) दया पंधाचेलोक अवय्ब मान्य की दनाही . याव्यतिरित्तइतर् अनेक थ जैन लोक मानतात. ्याफोधी 
विशेषमतवागव्याममुल्लामातपाहले. 

जैनांच्या ग्रंधात पुनरत्तीचे लाखो दोष आहेत. न्यांचा असाही स्वथाव आहे की आपला जो ग्रंथ इतर पंथांच्चा 
लोकांच्या हाठात अमेल अथवा छापलेला अमेल त्याला काही लोक अप्रमाणित मानतात. त्यांची ही गोष्ट चुकीची आहे. 


सत्यार्थ प्रकाश ड 


कारण एखाद्मा ग्रंथाला कोण मान्यता दिली अथवा नही दिली म्हणून काही ते ग्रंथ जैन मताबाहेर होत नाही . ज्या ग्रंधाला 
कुणाचीच मान्यता ससेल व कुणाही जैनाने त्याला कधीच मान्यता दिली नसेल असल ग्रंथ अग्राह्म होऊ शकतो. परंतु ज्याला 
कोणत्याह जैनाची मान्यता प्राप्त झलेली नाही असा एकही ग्रंथ नाही. म्हणुन जो कोणी जो ग्रंथ मानीत अस्लेल त्या ग्रधातील 
खंडन-मंडन त्याच्यास्राठीच आहे असे समजले जाते. फंतु असे अनेक लोक आहत की जे त्या ग्रंथासंबंधी जाणतात 
हरीही सभेत किंवा वाद विवादामध्ये बदलून जातात. यापुछेच जैन लोक आपले ग्रंथ लपवून ठेवतात. ते 
इतर मनाच्या लोकांना देत नाहीत, ऐकवित नाहीत किंवा वाचू देत नाहीत. कारण त्या ग्रथामध्ये अशा काही असंभव गो्टी 
लिहिलेल्या आहत की त्यांची उत्ते जैनांना देता येत नाहीठ. खोटी गोष्ट सोडून देणे हेच तिचे उत्तर होव.. 
तेरव्या मपुल्लामात खिस्ती लोकांचे मत लिहिले आहे. हे लोकबावबलला आपला धर्मगरंथ समजतात. त्या मंबंधीचे 
खा विवेचन तेराव्या ममुल्लामात पह़ावे आणि चौदाव्या समुल्लामात मुसलमानांच्या मतासंबंधी लिहिले आहे. है लोक 
कुगणाला आपल्या मताचा मूकग्रंथ मानतात. त्यांच्याविषवी चोदाव्या समुल्लामात मविस्तर विवेचन पहावे आणि त्यानंतर 
वेदिक मताविषयी लिहिले आहे. 
वा ग्रंधक्त्याच्या तात्यर्याकड़े जो कोर्णा विरुद्ध मनभावनेतून पाहौल त्याला काहीच माहिती होणार नही. कारण 
वाक्यार्थवच्या बोधात चार कारणे असतात-आकांक्षा, योग्यता, आसत्ति वतात्यर्य. वा चारही गोहटी ध्यानात ठेवून जो कोणी ग्रंथाघे 
वाचन करत तेव्हा त्याला ग्रंधाचा अर्थ योग्य प्रकोरे ककतो. 
“आकांक्षा' : कोणत्याही विषयावर वक्ता आणि वाक्यातील पदे यांची आकांक्षा परपर संबद्ध असते. 
“योग्वता' : ती म्हटली जाते की ज्याच्याकडून जे काही होऊ शकते. उदाहरणार्थ, पाण्याने सिंचन करणे, 
“आसत्ति' : ज्या पदाचा ज्या अन्य पदाशी संबंध असतो त्याला त्या पदाच्या जब ठेवृून बोलणे अथवा लिहिणे, 
तात्पर्य” : ज्याहेतूनेवक्ता शब्दोच्चारण कतो अथवा लेखकलेख लिहितोत्याहेठूशी त्याचेवचन अथवा लेखन संबद्ध कणे. 
न अनेकहह्ठी व ्रग्रही लोकवकत्याच्या अभिप्रायाविरुद्ध कल्पना कत्तात. विशेषत: ए्या विशिष्टमताचे किंवा पंधाचे लोक 
अमेकलात. करण एाद्या मताच्या अग्हामुरे त्यंचीवुद्दी अज्ञानक्पी अंधकारपुल्ेनहेते. महणूत ज्याप्रमाणे मी फ़णे, जैनचेगरंथ, 
बावत्रल व कुराण यांच्याकडे प्रथमच वाईट जले न पाहता त्यांच्यातील गुणांचे ग्रहण व दोषांचा त्याग कतो आणि इतर मानवांच्या 
उम्नतीसाठी प्रयल कराते त्याप्रमाणे सर्वानी करणे उचित होव. 
या पंथांचे थोडेसेच दोष मी दाखविले अहेत. ते पाहुन लोक सत्यासत्य पताचा निर्णय कक शकतील आणि सत्याचा 
स्वीकार व अमत्याचा त्याग करण्यास समर्थ बनतील. कारण मानव जातीला भड़कवूत, परस्पराविरुद्ध मत निर्माण करन 
एकमेकांना शत्रू बनवून कलह माजवणे ही गोषट विद्वानांच्या स्वभावा बाहेर आहे. हा ग्रंथ वाचुन अडाणी लोक उलटाच 
विचार करतील. तथापि बुद्धिमान लोक वाचा योग्य हो अभिप्राव समजून घेतील. म्हणून माझे परिश्रम सफल झाले अमे 
मी समजतो; आणि माझे म्हणणे सर्व सज्जनांसमोर मी ठेवतो. 
वाचकांनी हा ग्रंथ स्वत: वाचून व इतराना वाचून दाखवूस माझे परिश्रम वशस्वी करवेत. त्याचप्रमाणे पक्षपात न करता 
सत्यार्थाचा प्रकाश करण है माझे व इतर सर्व मूजांचे मुख्य कर्तव्य आहे. 
सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी सच्चिदानन्द परमात्मा कृपा कलून हा आशय विस्तृत व चिस्स्थावी करो. 
॥ अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्रशिरोमणिषु ॥ 
॥ इति भूमिका ॥ 
स्थान: महागणाजीचे उदयपुर (स्वामी) दयानन्द सरस्वती. 
भ्राद्रदशुक्ल पक्ष, संबत १९३९ 


ढ़ महर्षि दयानंद सरस्वती 


नामार्थ मकारन ग्ह। 
7 आहेह. हसेच अन्य नामार्थही 


ओंकारापासुन जाणले जाताह 
(शन्ञो मित्र: शंब. ) वा एंत्रात जी मित्रादि नाठे आहेत 
प्रार्थना, उपासना ही श्रेष्टाचीच्र केली जाते. जो एण, कर्म, स्वशाव 


फणतात, ज्याची टुलना कशाशौड़ी होत वाह ना झालोी, रा होईल. त्थाच्या बरोवरीचाच कोणी नाही हर 
त्याच्याहन अधिक श्रेष्ठ कोण कमा असणार ? परमेश्रराचे सत्य, न्याट, दया, सर्वसामर्ध्य आणि सर्वजत्व 
यांसारखे जे अनंत गुण आहेत तसे गुण इतर कोणत्याडी. जड़ ( अचेतन  ए्दार्थात अथवा जीवात गहीत, जो 
पदार्थ सत्य आह त्याचे गुण, कर्म, स्वभावहों सत्य असतात, म्हणुन मरुष्यानी एरमेश्वराचीच स्तुति, प्रार्थना व 
उपासना कराठी हे योग्य होय, वाहुर ठेगढे कर्धी करू नये. कारण ब्रह्मा, विष्णु, महादेव गावाचे पूर्वज महाशव 
विद्वान, देत्य दागवादि निकृष्ट मानव आणि इतर सामान्य माणसे यांनीही परमेश्ररावर श्रद्धा ठेवृन त्याचीच स्तुति, 
प्रार्थना व उपासना केली. त्याच्याशिगय दुस-्टाची केली नाही. तसे आपण सर्वांनी करणे योग्य आहे. वाची 
विशेष चर्चा मुक्ति आणि उणसना या विष्यात 

(प्रश्न) मित्रादि रावावरून सखा आणि इंद्राटि 
पाहिजे. 

(उत्तर) थे त्यांचे ग्रहण करणे योग्य नाहीं. कारण जो माणूस कृणा एकाचा मित्र अस्तो होध 
दुसया कुणाचा शत्र्‌ असतो आणि असतो, असे दियून येते. 
मुख्यार्थामध्ये सखा आदीचे ग्रहण होऊ शकत नाही. परंतु परमे क्षर हा सान्या जगाचा निश्चित मित्र असतो हो 
कुणाचा शत्रू नाही अथवा कुणाच्यः बराबतौत तो उदासीनहों असत नाही परमेश्नराखेरीज इतर कोणताः 
जीव अशाप्रकारे असू शकत नाही. महणून येधे एरसे#राचेच ग्रहण होऊ शकते. तरी पण गौण अधि मित्रादि 


येईल. 


देवाचे प्रसिद्ध व्यवहार गहिल्यास त्यांचेच्र ग्रहण केले 


शब्दापासून मुहदारि पनुष्यांचे ग्रहण हर ते 


(जिमिया स्नेहने) वा धातुपायूत 


औणादिक 'क्त' प्रत्यय लागून 'मित्र' शब्द बनतो. 
प्रेम कर्यास योग्य असतो तो मित्र, महणून 


त्या परमेक्षसत्रे नाव मिश्र" आहे 

(कृअ्‌ बर्णे, बर ईप्सायाम्‌) ५ थातुपामून उणादि उनन' प्रत्यव लागून 'वरुण' शब्द 
बनतो. थः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ मुमुक्षून्धर्मात्मनो वृणोत्यथव्ग यः शिष्टेमुमुक्षुभि- 
र्मात्माभिक्रियते दर्य्यते वा स वरुण: परमेश्चर:” जो आप्य्ोगी, विद्वान, मुक्तीची इच्छा 
बराक्रगणोरे व धर्मात्मा वांचेकड़ून ग्रहण केला जातो. अथवा जो शि्ट, मुमुझु, मुक्त व धर्मात्मा बांच्याकदूर ऋण 
केला जातो त्या ईश्ररला वरुण' असे म्हणतात. किंवा 'वरुणो नाम वर: श्रेष्ठ:' परमेश्वर सर्वात श्रेष्ठ आहे 
महणुर त्याचे नाव 'बरुण' आहे. 


ईश्वर नाम व्याख्या दि पहिला समुल्लास 


पहिला समुल्लास 
ईण्चर जाम व्याख्या 


ओइ३म्‌ शञ्ञो मित्र: शं वरुण: शञ्यो भवत्वर्य्यमा। 
शन्न5इन्द्रो बृहस्पति: शज्ञों विष्णुरुरक्रम: ॥| 
नमो ब्रह्मणे नमस्ते बायो त्वमेब प्रत्यक्ष त्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म 
वदिष्यामि ऋत बदिष्यामि सत्य वदिष्यामि। तन्‍्मामबतु तद्दक्तारमबतु । अबतु 
मामवतु वक्तारमू। ओ३म्‌ शान्तिश्शान्तिश्शान्ति: ॥१॥॥ -ै. आ. एक ७। अनु 
ईश्वर/ओश्म्‌ ची संक्षिप्त व्याख्या 

अर्थ-(ओश३म्‌) हा ओंकार शब्द परे क्षराे सर्वोत्तम नाव आहे. कारण बात जे अ, 7 आणि: म्हीतीन 
अक्षरे मित्नून एक (आशम्‌) समुदाद एका नावातून परे श्रराची अनेक नावे उत्पन्न होतात, 

, उदाहरणार्थ, अकारापायून विगट, उकागपामून हिरण्यरर्भ, वायु आणि तैजस आदि. 
मकारापामून ईश्वर, आदित्य आणि प्राज्ञ आदि गााचा बाचक व बोधक आहे. वेदादि सत्य शात्रांमध्ये त्याची 
अशीच स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यावरूत प्रकरणानुसार ही सर्व नावे परमेश्षराचीच आहेत, 

(प्रश्न) परमेश्चराहुन भिन्न अर्धांची गाचक विराट आदि नावे का नाहीत ? ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, ख्वादि 
देवता आणि वैद्यक शात्रातील सुंठ॒ कौरे औषधी वनस्पतींचीही ही नावे आहेत की नाही ? 

(उत्तर) आहेत. परंतु ती परपे$राची ही नावे आहेत. 

(प्रश्न) केग्क देवांचे ग्रहण वा नावांनी तुम्ही करता की याही ? 

(उत्तर) तुम्ही ग्रहण करता वाला काव आधार आहे ? 

(प्रश्न) साढ़े देव प्रसिद्ध व उत्तमही आहेत म्हणून हे मी मान्य करतो. 

(उत्तर) परमेश्षर अप्रसिद्ध आणि त्याहूनही उत्तम असा कोणी आहे काव ? मग ही नावे परमेश्राचीही 
आहेत असर तुम्ही का मानत नाही ? परमेश्वर अप्रमिद्ध नाही आणि त्याच्याशी तुलना करता बेईल असा 
क्रोणीही नाही. तेव्हा त्याच्याहून उत्तम कोणी कसा असू शकेल ? म्हणूर तुमचे हे विधान बरोबर नाही. 
कारण तुमच्या वा विधानात अनेक दोष आहेत. उदाहरणार्थ, “उपस्थित परित्यज्या3 नुपस्थितं 


सत्यार्थ प्रकाश श महर्षि दयानंद सरस्वती 


याच्त इति बाधितन्याय: 
जेबण करा, ' अशा वेढ़ी ते खाद्यपदा दु 
भटकू लागली तर तिला शहाणा समजु नये. कारण तो जब असलेला तवार पदार्थ मोडून अनुपस्थित म्हणजेच 
अप्राप्त पदाथ प्राप्तीसाठी प्रवत्त करतो, महणून जमा ता पुरुष बरुद्धमान नव्ह तसंच है तुमच विधान 
शहाणपणाचे नव्हे. कारण तुम्ही विराट आदि नावांनी प्रसिद्ध ढ प्रमाणमिद्ध परमेश्वराचा व ब्रह्मांड आदि उपस्थित 
अध्रांचा त्याग करून असंभव व अनुपस्थित देवादींचे ग्रहण करण्यासाठी श्रम करता, वामध्ये कसलेही प्रमाण 
किंवा तर्क (ओचित्व ) नाही. जर तुम्ही असे म्णाल ज्याचा संबंध असेल तेथे तेच ग्रहण करणे वोग्य 
असते.' उदाहरणार्थ, एकाने दुसन्वाला सांगितले की, ' है भृत्य ! त्व॑ सैन्धवमानय !'” म्हणजे, है नोकरा ! तू 
संधव धेऊन ये. तेव्हा त्याने पाहिजे. कारण सैंधव हे दोन वस्तूंचे नाव 
आहे. घोड़ा आणि मौठ वा दोधांगाही मैंधव असे नाव आहे. मालकाची बाहेर जाण्याची वेछ असल्यास घोड़ा 
आणि जेबणाची बेढ असल्यास मीठ आणणे उचित होय. परंतु बाहेर जाप्याच्या वेढ्ी मीठ आणि जेवणाच्या 
बेदी नोकर घोड़ा घेऊन आला तर मालक कुद्ध होऊन त्याला महणेल, "तू मूर्ख आहेस. तुला काक वेढ समजत 
नाही. तेवढ़ा विवेक तुझ्या ठिकाणी असता तर ज्यावेक्ली जी वस्तू आगावयास हवी तीच तू आणली असतीम. 
प्रसंग कोणता आहे, याचा विचार तू करायला हवा होतास. पण तो तू केला नाहीस. म्हणून तू मूर्ख आहेस, तू 
चालता हो. हेच सिद्ध झाले की जेथे जो अर्थ घेणे वोग्य असेल तेथे तोच अर्थ घेतला पाहिजे, आण्ण 
प्रवानी असेच मारले व केलेही णहिजे. 


॥ अथ मन्त्रार्थ ॥ 

ओ  खम्ब्ह्म ॥ १॥ वह. अ. १०। ६. १७ 

'ओश्म्‌' आदि नावे सार्थक आहेत. उदाहरणार्थ (ओं खं.) “अवतीत्योम्‌ू आकाशमिच 
व्यापकत्वात्‌ खम्‌, सर्वेभ्यो बहत्वाद्‌ ब्रह्म' रहणे रक्षण करण्याने (ओम), आकाशाएमाणे 
व्यापक असल्याने [खम्‌) आणि सर्वाहन मोठा असल्याने (ब्रह्म) ईश्विराचे नाव आहे. ॥ १॥ 

पहा, वेदांमध्ये खालील प्रकरणांमप्ये 'ओम्‌' आदि परमेश्चराची नावे आहेत 

ओमित्येतदक्षरमुद्दीथमुपासीत ॥२॥ हादोग्य उपतिषद्‌ पर. पा. १. १। मं. 

(ओमित्ये.) ओ३म्‌ ज्याचे नाव आहे आणि जो कधी नष्ट होत नाही त्याचीच उपासना करणे उचित 
होव. इतरांची गही, ॥२॥ 

ओमित्येतदक्षरमिद < सर्व तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ ३॥ 5ए्ड्क्य. ं. १ 

(ओमित्थेत. ) सर्व वेदादि शस्त्रांमध्ये परमेश्वराचे प्रमुख व स्वत:चे गाव ओ३म्‌ हे असल्वाचे 
सांगितले आहे, इतर सर्व नावे गुणवाचक आहेत. ॥३॥ 

सर्वे बेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य॑ चरन्ति तत्ते प्द संग्रहेण ब्रब्ीम्योमित्येतत्‌ ॥ ४॥ 


कठोपनिषद वल्‍ली २। मं १५ 


ईश्वर नाम व्याख्या २ पहिला समुल्लास 


प्रशासिताएं सर्वेधामणीयांसमणोरपि। 

रुक्‍्माभ॑ स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुष परम्‌ ॥५॥॥ न्तु अ. १ इलो. १२२ 

(प्रशासिता.) जो सवाना 'माहन सुक्ष्म, स्वप्रकाइ-स्वरूप, समाधिस्थ बुद्धीने जाणण्यास 
योग्य अहे त्याला परम पुरुष रमजले पाहिजे. 

एतमग्निं बदन्त्येके मनुमन्‍्ये प्रजापतिम्‌ ! 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्रतम्‌ ॥६॥ पु अ. १२ श्तो 

तो स्वप्रकाश असल्याने 'असि', विज्ञानस्थरूप असल्याने 'मनु', मर्वांचे पालर करणारा असल्याने 

सल्याने जीवनाचे जीवन असल्याने 'प्राण' आणि निरंतर 


उपदेश देणारा, 


व्यापक असल्याने त्ण (ण्समेश्वराचे) नाव 'ब्रह्म' आहे. ॥६॥ 
स ब्रह्मा स विष्णु: स रुद्रस्स शिवस्सो5क्षरस्स परम: स्व॒राट्‌! 
स इन्द्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमा: ॥॥७॥ के 
(स ब्रह्मा स विष्णु: ) परमेश्वर हा संपूर्ण जग निर्माण करणारा असल्याने तो 'ब्रह्मा' आहे, 
सर्वव्यापी असल्याने 'विष्णु, दुष्टाना शिक्षा करूर रडवितों म्हणुन 'रुद्र', मंगलमय व सर्वांचे कल्याण करणारा 
महणून 'शिब' आहे. 'य: सर्वश्श्षुते न श्षरति र विनश्यति तदक्षर्म्‌ ' 'य: स्वयं राजते से स्वराट्‌.' 'योइलिरिद 
काल: कलपिता प्रलयकर्ता म॒ कालमिराक्षिए: ' | ( अक्षर) जो सर्व्॑र व्याप्त, अविनाशी (स्वरा) स्वत: प्रकश््वरूप 
आणि (कालामि) प्रलवाच्या वेली सर्गांचा काछ आणि काढ्ाचाहो काक आहे. म्हणून परमे श्रराचे नाव 
कालासी अये अहे. ॥3॥ 
इन्हीं मित्रं बरुणमग्नि्माहरथों दिव्यस्स सुंपर्णो गरुत्मान। 
एक सद्दिप्रा बहुधा बंदन्त्यस्निं यम मांतरिक्लॉनमाहु: ॥८॥ कर. ५ १६४४. ६ 
(इन्द्े मित्र.) जो एक अद्वितीय सत्यव्रह् वस्तु अहे त्याचीच इंद्रादि सर्व नावे आहेत. 'दुपु शुद्रेष 
'शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि क्मांणि वा यस्थ से: ', यो गुर्वात्मा मे गरत्मान्‌! 
गो मातारिश्रा वायरिव बलवार से मातरिश्ष', (दिव्य) जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्धामध्ये व्याप्त (सुपर्ण) आहे, 
जो उत्तम पालन करतो आएि ज्या्ी करें आत्मा अर्थात स्वरूप महान आहे, 
जो मातरिष्वा वायूसारखा अनंत पम्मेश्वराला दिव्व, मुपर्ण, गरुत्माण आणि मातरिश्ना ही 
नाबे आहेत. इतर नाबांचे अर्थ पुढ्े मांगणार आहोत. ॥< 
भूर॑सि भूमिंरस्यर्दितिरसि विश्वधांग्रा विश्व॑सशध भुर्वनस्य ध॒र््री । 
पृश्चिवीं य॑च्छ पृथित्रीं ह॑ ६ ह पृथ्चिवीं मा हिं ६ सी: ॥९॥ पद. # १३४. १५ 
(भूमिरसि. ) 'भवस्ति भूतानि वस्या सा भूमि:' जिच्यामधेये सर्व प्राणिमात्र रहतार. महणून ईश्षराचे 
नाव “भूमि” असे आहे. इतर नावांचे अर्थ नंतर सांगणार आहोत. ॥९ 


उपनिषदू, 


सत्यार्थ प्रकाश डे महर्षि दयानंद सरस्वती 


इन्द्रों मंह्ठां रोदेसी पप्रथच्छव इन्द्र: सूर्व्यमरोचयत्‌ । 


इन्द्र है बिश्चो भुंवनानिन्‍्येमिर इन्द्रें स्वोनास इंन्दव: ॥१०॥ 


(इन्द्रो मह्न.) या मंत्रात इंद्र हे परमेश्चराचेच नाव आहे. म्हणून हे प्रमाण उद्धृत केले आहे. ॥१०॥ 

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशें। 

यो भूत: सर्वस्येक्षरों यस्मिन्‍्त्सबू प्रतिंछितम्‌॥ १ १॥ अबर्व का. १३ मर १ 

(प्राणाय) ज्या प्रमाणे प्राणाच्या स्वाधीन सर्व शरीर व इंद्रिय असतात त्या प्रमाणे सारे जग परमेश्षराच्या 
स्वाधीन असते. ॥ १ १॥ 

इत्यादि प्रमाणाचे (पुरव्यांचे) अचूक अर्थ जाणून घेतल्याने या नागंदररे परमेश्षराचेच ग्रहण होते. कारण 
ओशम्‌ आणि अनि नावांच्या मुख्य अधाने परमेश्वराचेच ग्रहण होते. ज्याप्रमाणे व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, 
मूत्र इत्यादी ऋषोमुनींनी जे विवरण केले आहे त्यांमध्ये परमेश्नराचेच ग्रहण केलेले दिसते त्वाप्रमाणे सवानी 
ग्रहण करणे बोग्य आहे.परंतु 'ओ ३म्‌' हे केवक पस्मेश्वराचेच नाव आहे. अनिआदि नावांनी परमेश्षराचे ग्रहण 
करण्यामध्ये प्रकरण (वर्णन) व विशेषणही नियमकारक आहेत. वावरून हे सिद्ध झाले की, जेथे- जेथे स्त॒ति, 
प्रार्थना, उपासना, सर्वज्, व्यापक, शुद्ध, सनातन व सू्टिकर्ता आदि विशेषणे आली आहेठ तेथे-तेथे वा 
नावांनी परमेद्षराचे ग्रहण होते. आणि जेथ्रे-जेथे अशी वर्णने प्रेतात की, 

ततों ब्िराड॑जायत बिराजों अधि पुरुष: ॥१॥॥ व 

श्रोराद्वायुश प्राणश्॒ मुखांदुग्निरंजायत ॥। २॥ वजु. अ. ३॥/म. १३ 

तेन॑ देवा अंयजन्त॥ यजु. 5 

पश्मादृभूमिमथ्थों पुरः ॥ बहु अ.३// मं ५ 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूत: । आकाशाद्वायु: । वायोरग्नि:। 
अग्नेराप: | अद्भ्य: पृथिवी। पृथिव्या ओषधय: | ओषधिभ्योउन्नम। अन्नाद्रेत:। 
रेतस: पुरुष: । स वा एप पुरुषो5न्नरसमय: ॥ 

हे वचन तत्तिरीय उपनिषदातील आहे. 

अशा प्रमाणांमध्ये विराट, पुरुष, देव, आकाश, वाबु, अमि, जल, भूमि इत्यादि नावे लौकिक पदार्थाची 
अम्रतात. कारण: उत्पत्ति, स्थितो, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़ (अचेतन) छा इत्यादि विशेषणेयुद्धा लिहिलेली 
अम्रतील ही नी वरेरे व्यवहारांपासून वेगक्का आहे आणि वरील 
ये नावांनी पस्मेश्षराचे ग्रहण न होता लौकिक पदार्थाचे 
इच्छा, ट्रेष, 
सर्वत्र समजावे, 


कारण परमे श्रराचा 
विशेषणांनी 
आदिनावानी परश्चरचे ग्रहण होते हे 


'लिहिल्याप्रमाणे ममजुन घ्यावा. 


ईश्वर नाम व्याख्या हट पहिला समुल्लास 


॥ ओंकाराचा अर्थ ॥ 

(वि) उपर्र्गूर्वक (राजू दीप्री) वा धातुला कि 
विविध नाम चरा5चर जगद्राजवति' ति 
कर्तो हो ठिराट. म्हणुन 'बिराद' वा नावने परमेश्न 

(अश्जु गतिपूजनयो: ) | आ, अरगि 
हयार होतो. 'गेख्रयो्था: जार गम प्राप्तिकेति, पूजन नाम सत्कार 
सो5यमलि:' जो ज़ानस्वरूप, सर्वज़, जाणण्यास. प्राप्त होण्यास व पूजा करण्यास योग्व आहे. महणुन त्या 
परमेश्वराचे नाव 'अपी' आहे. 

(बिश प्रवेशने) या धादुपासून विश्व' शब्द बनतो. 'विशन्ति प्रतिशनि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि 
यप्मिन्‌ | वो वा$$कराशादिएु सर्वेपु भूतेषु प्रविष्ट: स विश्व ईश्वर:' ज्यामध्ये आकाशादि सर्व भूते प्रवेश 
करीत आहेत अथवा जो यांमध्वे व्याप्त हो ऊन प्रविष्ट होत आहे, म्हणुन त्या परमे श्वराचे नाव “विश्व” आहे. 
इत्यादि बाबांचे ग्रहण अकारमात्राने होते, 

ज्योतिर्य हिरण्यम्‌ (7. ६।५१५२): तेजो बै हिरण्यम्‌ [8 द. ८।१९ १ इत्यैतरेय 
शतपथब्राह्मणे” 'यो हिएदानां सूवांदीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिमित्तमधिकरण मे हिरण्यगर्भ:' ज्यामध्ये 
मूर्वादि तेजस्वी लोक उत्पन्न होऊर ज्याच्चा आधारे राहतात अथवा जो सूर्वादि तेज:स्वरूप पदार्थाचा गर्भ 
अर्थात नाव उत्पत्तिस्थान व रिग्सस्थार आहे. म्हणुन त्या परमेश्षराचे नाव 'हिरण्यगर्भ' आहे. याला यजुरवेदाच्या 
पंत्राचा आधार हे :- 
४ समंवर्ताओं भूतस्य॑ जातः पत्रिक॑ आसीत्‌ू। 

सर दाधोर पृथिवो द्यामुतेमा केस्मैं देवाय॑ ह॒वि्षा विधेम ॥ बहु. अ. १, ४ 

इत्यादि ठिकाणी 'हिरण्वगर्भ शब्दाने परमे ्षराचे ग्रहण केले जाते. 

(वा गतिगन्धनयो:) या धाठुपासून 'वायु' शब्द बनतो. (गन्धनं हिंसनम्‌) 'यो वाति 
चरा5चर्जाद्धरति वलिनां बलिष्ठ: स वायु:” जो चराचर जगाचे धारण, जीवन आणि प्रलव करतो आणिसर्व 
वलवा्ांहन बलवान आहे. महणुर त्या ईक्षेराचे काठ 'बायु' आहे. 

(तिज निशाने) या धातृपायूर तेज:' शब्द वनतो व त्याचे तद्धित केल्याने 'तेजस' शब्द तयार 
होतो. जो स्वत: स्वयंप्रकाश आणि यूर्वादि तेजस्वी लोकाना प्रकाशमान करणाश आहे. रहणुन त्या ईश्वराचे 
नाव 'तैजस' आहे. इत्यादि नामार्थ उकास्मात्राणासूर प्रहण हो 
क्षर' शब्द तवार होतो. 'य ईंट स्व क्षर्यवान्‌ वर्ततते स ईश्वर:' ज्याचे 


सत्य विचार, शील, ज्ञान व अनंत ऐश्वर्व हे. बामुल्े त्या परमेश्षराचे नाव 'ईश्रर” आहे. 


(दो अबखण्डने) वा धातृपामून ' अदिति' आणि त्याचे तद्धित केल्यावर 'आदित्य' शब्द तयार 
होतो. 'न विद्यते विनाशों यस्य सो5यमदिति:, अदितिरिव आदित्य:, अवखंडर नाम विनाश: ज्याचा विनाश 
कधीही होत नाही त्याच ईश्चराला ' आदित्य” असे म्हणतात, 

(ज्ञा अबबोधने) ग धावृच्दा आधी 'प्र' लावल्याने 'प्रजञ' शब्द वनतो. त्याचे तद्धित रूप 'प्राज्' 


सत्यार्थ प्रकाश ५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(ऋ गतिप्रापणयो: ) या धातुपायून 'वत्‌ प्रत्यय लागूर 'अर््य' शब्दंतयार होतो, आणि 'अध्यी 
पूर्वक (माइमाने) या धातूला 'कनिन्‌' प्रत्यय लागून अव्य॑भा' शब्द तयार होतों. 'बोष्ध्यान्‌ स्वापिनो 
च्यायाधीशान्‌ मिमीते मान्यान्‌ करोति सो र्यमा.' जो सत्य न्याय करणाय्ा मनुष्यांगा स्विकारा वाटतो आणि 
पापव पुण्य करणाय्यांना पापाची व पुण्याची फ्े यधावत देणारा सत्य-सत्य नियमकर्ता आहे. म्हणूनचत्या 
परमेश्वराचे नाव 'अर्यमा' आहे. 

(इदि परमैश्नर्ये) वा धातूला 'ल्‌ प्रत्यय लागून 'इद्ध' शब्द तवार होतो. 'वइन्दति' परमैश्नर्यवान्‌ 
अवर्तिस इन: परमेश्रर' जो अखिल ऐश्र्ययुक्त आहे. म्हणूर त्याचे गाव 'इन्द्र' आहे. 

'बृहत्‌' शब्दपूर्वक (पा रक्षणे) या धातुपासून 'डति' प्रत्यय लागून, बृहत्‌ मधील तकाराचा लोप व 
सुडागम होकन 'बृहस्पति' शब्द बनतो. 'यो बृहतामाकाछ्ादीनां पति: स्वामी पालयिता से बृहस्पति: '. जो 
मोठबयाहून मोठा आणि मोठ्या आकाशदि ब्रह्मांडांचा स्वामी आहे. महणुर त्या परमेक्षराचे नाव “बूहस्पति' 


आहे. 

(किष्लू व्याप्तो) या धातूला 'ुु प्रत्यय लागूर 'वि्णु' शब्द बला अहे. “बेबेष्टि व्याप्नोति 

चरा5चरं जगत्‌ स विष्णु: ”. परमात्मा चर आणि अचर जगाला व्यापून रहिल्‍्यापुे परमेश्षराचे नाव 
आहे. 

25/%5% पराक्रमो यस्य से उस्क्रम:' अनंत पराक्रमयुक्त असल्याने परे श्वराचे नाव 'उरक्रम' हे. 

जो परमेक्षर (उरुक्रम: ) महापराक्रमयुक्त (मित्र:) सर्वाचा मुहृद अविरोधी अहे तो (शम्‌) सुखकारक, तो 

(वरुण:) सर्वोत्तम (शम्‌) सुखस्वरूप तो (अर्यमा) न्यायाधीश, तो ' (शम्‌) सुखप्रचारक॑, तो (इन्द्र:) (शर्म) 

सकल ऐ्र्यदायक, तो (बृहस्पति) सर्वांचा अधिष्ठाता (शम) विद्याप्रद आणि (विष्णु:) जो सर्वाभधये व्यापक 

एसेक्षर आहे, तो (न:) आमचा कल्याणकर्ता (पवतु) होवो. 

(वायो ते ब्रह्मणे नमोस्तु) (बृह बृहि वृद्धौ) या धातूंपायूर 'ब्रह्म/ शब्द बला आहे. 
जो सवार विराजमान आहे, सर्वाह मोठा, अनंत बलयुक्त परमात्मा अहे त्या ब्रह्मा आम्ही नमस्कार को. 
हे परमेश्षा ! (त्वमेब प्रत्यक्षे ब्रह्मासि) दूध अंत्ाी रूपाने प्रत्यक्ष ब्रह्म अहेस, (त्वामेव 
प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि) मी तुम्हालाच प्रत्यक्ष ब्रह्म म्हणेन कारण तुम्ही सर्वत्र व्याप्त असून सर्वाना 
नेहमौच प्राप्त असता, (ऋते बदिष्यामि) तुमची जी वेदस्थ यथार्थ आजा आहे तिचाच मी सर्वाना उपदेश 
करौन व आचरणही करीन. (सतत्यं बदिष्यामि) मी उत्य बोलेन, सत्य मानीन व संत्यच करीन, 
(तन्‍्मामबतु) महणून तुम्ही माझे रक्षण करावे, 3४23९ ९८ महणूत आप्रनिष्ठ (आप्ल) व 
सत्यवक्ता असणाया मे तुम्ही रक्षण करावे. ज्यायोगे तुमच्या: माही बुद्धि स्थिर हो ऊन त्या विरुद्ध 
कधी न होवों. कारण जी तुमची आज्ञा अहे तोच धर्म आहे आएि तिच्या विरुद्ध जे आहे तोच अंधर्म आहे. 
“अवतु मामवतु वक्तारम्‌' हा दुसन्यांदा आलेला पाठ अधिक अर्थ देण्यासाठी अहे. उदाहरणार्थ, 
अंडे प्रति वदति लव ग्राम गच्छ गच्छ' वा वाक्यात क्रियेचा उच्चार दोनदा केल्याने तू लौकर गावाला 
जाअसे स्पश होते. त्याचप्रमाणेयेथेही आहे. तुम्हीमाझे अवश्य रक्षण करा. अर्थात्‌ मी सुनिश्षितपणे धार्मिकतेत 
वागावे व नेहमी अधर्माचा तिरस्कार करवा, अशी कृपा तुम्ही माइ्यावर करावी. मी तुमचे खूप उपकार मानीन. 


:---- एम टन महर्षि दयानंद सरस्वती 


(ओ३म्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति:) येवे तीनदा शांतीपाठ केला आहे. त्याचे प्रयोजन असे की 
तापत्रिविध आहेत. म्हणजे या जगात तीन प्रकारची दुःखे आहेत :- (१) 'आध्यात्मिक' आत्मा व शरीरातील 
अविद्या, प्रति, द्ेप, मूर्खता आणि ज्वर, पौडा इत्यादि आध्यात्मिक दुख होत: दुसरे 'आधिभौतिक ' जे शत्रु, 
व्याप्र,सर्प वर द्वरे मिकते. तिसरे 'आधिदेविक' म्हणजे अतिवृश्ी, कडाक्याची थंडी व भयंकर उन्हाछा आणि 
मनाची वईंद्रियांची अशांती यांपुछे होणारी दुःखे. या तीन प्रकारच्या क्लेशांपासून तुम्ही आम्हाला दूर ठेवत; 
आणि नेहमी कल्याणकारक कामांमधये प्रवृत्त करावे. कारण तुम्हीच कल्याणस्वरूप, सान्‍्या जगाचे कल्याण 
करणारे आि धार्मिक पुमुश्नृता कल्याण प्रदान करणारे आहत. म्हणून तुम्ही स्वतः आपल्या करुणेने सर्व 
जीवाच्या हृदयात प्रकाशित व्हा. ज्यायोगे सर्व जीव धर्माचे आचरण करतील,, अधर्माचा त्याग करन, पर्मानंदाला 
प्राप्त होतील आणि दु:खांपासून दूर राहतील, 

“सूर्य्य आत्मा जगतस्तस्थुघञ्न' . वजु-अ.७। मं. ४२ 

यजुर्वेदातील या वचनावरूत जगत महणजे जे प्राणी चेतन व जंगम (महणजें चालणारे-फिरणारे) 
आहेत आणि 'तस्थुप:' जे अप्राणी म्हणजे स्थावर; जड़ अर्थात पृथ्वी आदि आहेत त्या सर्वांचा आत्मा 
असल्वाने सव्वाना प्रकाश देतो महणून त्याचे नाव 'सूर्” अहे. 

(अत सातत्यगमने) या धातूपायून 'आत्मा' शब्द बनतो. 'बोहतति व्याणोति पर आत्मा' जो 
सर्व जीवादि जगतामध्ये निरंतर व्यापक होत आह. 'परक्षासावात्मा च य आत्मेभ्यो जीवेध्य: सुक्ष्मेभ्य: 
परोइतिसूक्ष्म: स परमात्मा'. जो सर्व जौवांहून उत्कृष्ट आणि जीव, प्रकृति तसेच आकाश यांच्याहूनही अतिसूक्ष्म, 
तसेच सर्व जीवांचा अंतर्यामी आत्मा आहे. म्हणून ईश्वराचे नाव 'परमात्मा' आहे. 

सामर्ध्यवानाचे नाव ईश्वर आहे. 'य ईश्वरषु समर्थेषु परम: श्रेष्ठ: स परमेश्वर:' जो ईश्वरांमध्ये महणजे 
समर्धाम्ध्ये समर्थ आहे, ज्याच्या समान कोणीही नाही त्याचे नाव 'प्मेश्नर' आहे; 

घुज्‌ अभिषते, पूडूप्राणिगर्भविमोचने) या धातूपासून 'सविता' शब्द बनतो. 'अभिषव: 
प्राणिगर्भावमोचन चोत्यादनम्‌। यश्चराचरं जगत सुनोति सूते वोत्यादयति स सविता परमेश्र:" जो सात्या जगाची 
उत्पत्ती करतो. म्हणून परमे श्रराचे नाव 'सबिता' आहे. 

(विवु क्रीडाबिजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु) या 
धातृपायून 'देव' शब्द बनतो. (क्रीडा) जो शुद्ध सर्व जगताला क्रीडा काविष्याच्या (विजिगीषा) धार्मिकांचा 
विजय व्हावा असे इच्छिणारा (व्यवहार) सर्व व्यवहारांची स्राधने-उपसाथने देणारा आहे, (ब्युति) 
स्वयंप्रकाशस्वरूप, सर्वांचा प्रकाशक, (स्तुति) प्रशंसेस योग्य, (मोद) स्वत: आनंदस्वरूप व इतरांना आनंद 
देणारा, (मद) मदोन्‍्मत्तांना ताडना करणारा, (स्वण) सर्वाच्चा निद्धेस्ाठी रात व प्रलय निर्माण करणारा' (कान्ति) 
कामना कर्ण्यास योग्य, आणि (गति) ज्ञानस्वरूप आहे. म्हणुन त्या परमेश्वराचे नाव 'देव' आहे; अथवा 'यो 
दीव्यति क्रीडति स देव:' जो आपल्या स्वरूपात आदंदाने स्वत:च क्रीडा करतो किंवा कुणाच्याही साह्याशिवाय 
क्रीडावत्‌ सहज स्वभावाने सायया जगाची निर्मिती करतो, अथवा सर्व क्रीडांचा आधार आहे. 'विजिगीषते स 
देवः', जो सर्वाना जिंकणारा, स्वत: अजय म्हणजे ज्याला कोणीही विंकू शकत नाही अस्ा आहे. 'व्यवहारयति 
सदेव:'. जो न्याव व अन्यावरूपी व्यवहार जाणणारा व उपदेशक आहे. 'श्चराचरंजगत्‌ ब्योतयति'. जो सर्वाचा 


ईशवबर नाम व्याख्या ८ पहिला समुल्लास 


आहें. 'यः स्तूयतें स देव:' जो सर्व मनुष्यांकडून प्रशंसा करण्यास योग्य अहे व निंदा करण्यास योग्य 
नाही, 'यो मोदयति स देवः”. जो स्वत: आनंद स्वरूप आहे, इतरांना आनंद देतों आंणि ज्याला लेशमात्रही 
दुःख नाहीं. 'यो माध्वतिस देव: जो सदा हर्षित, शोकरहित आणि इकांना आनंदित करणार व दुःखांपायूत दूर 
ठेवणार आहे. 'यः स्वापयति स देव: ' जो प्रलवाच्या वे अव्यक्तामंध्ये सर्व जीवांना झोपवितों. 'यः कामयते 
काम्यते वा स देव: '. ज्याची सर्व कामे सत्य असतात आणि ज्याच्या प्राप्तीची कामना पर्व सभ्य लोक करता, 
०5 यो गच्छति गम्यते वा सदेव:'. जो सवांगरधये व्याप्त व जाणप्वासत योग्य अहे: यामुेत्या परमे ्रराचे नाव 
'अहे. 
(कुबि आच्छादने) या धातूपासून 'कुबेर' शब्द बनतो. 'य: सर्वकुंबति स्वव्याप्त्याच्छादयति स 
कुबेरो जगदीक्षर:" जो आपल्या व्यापकतेने सर्वाना व्यापतो. महणूर त्या परमे्राचे नाव 'कुबेर' आह. 
(पृथु बिस्तारे) या धातूपायून 'पृथिवी' (पृथ्वी) शब्द बनतो. '"यप्धति सर्व जगद्िस्तृणाति तस्मात्‌ 
सपृथिवी". जो सर्व विस्तृत जगाचा विस्तार करणाग अहे. महणूर त्या फरमेक्राचे नाव 'पृथितरी” आहे. 
(जल घातने) या धातूपायूर 'जल' शब्द तयार होतो, 'जलति घातयतिं दुशन्‌ संघातयंति- 
अव्यक्तपरमाष्वादिन्‌ तद्‌ ब्रह्म जलम्‌'. जो दुशंना दंड देतो आणि अव्यक्त व परमाणु यांचा एकमेका शी संयोग 
अथवा वियोग करत त्या परमेश्चराला 'जल' असे म्णतात, 
(काश दीप्तों) या धातूपासून 'आकाश' शब्द बनतो. 'यः सर्वतः सर्व जगत्‌ प्रकाशयति सं 
आकाश: जो सर्व बाजूंनी जगाचा प्रकाशक आहे म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव 'आकाश' आहे. 
(अद्‌ भक्षणे) या धातूपायूर 'अन्न' शब्द तयार होतो. 
अद्यतेउत्ति च भूतानि तस्मादत्न तदुच्यते। है. 2. २/२ 
॥ 


अहमन्नमहमन्नमहमझ्नम्‌ 

अहमज्नावो5हमज्नादोहमज्नाद: ॥ दैति. उपति. ३/१० 

अत्ता चराउचखाहणात्‌॥ वे. १/२/९ 

हे व्यासमुनिकृत शारीरिक सूत्र आहे. जो सर्वाना स्वत:मध्ये ठेवण्यास, सर्वाना ग्रहण करण्यास योग्य 
चराचर जगाचे ग्रहण करणारा आहे. यावरून ईश्वराला 'अन्न', 'अन्नाद' आणि 'अत्ता' ही गावे आहेत, यामध्ये 
एक पाठ जो तीनदा आलेला आहे, तो आदर व्यक्त का्यासाठी आहे, ज्याप्रमाणे उंबर फक्ात उत्पन्न होणोरे 
किडे त्यातच राहतात व नष्ट होतात, त्याप्रमाणे परेश्वरामध्ये सर्व जगाची अवस्था अपते. 

(बस निवासे) था धातूला 'वस्ु' शब्द बनला आहे. 'वस्नन्ति भूतानि यस्मिन्नथवा यः सर्वेषु भूत 
वस्ततिस वसुरीक्षर:'. ज्याच्यामध्ये सर्व आकाशादि भूते वसतात आणि जो पर्वामा्ये वास करीत आहे. म्हणून 
त्या परमेश्षराचे नाव 'बसु' अहे. ३ 

(रुविर्‌ अश्रु बिमोचने) या धातूला 'णिच्‌' प्रत्यय लागून 'रद्र' शब्द तयार होतो. 'यो रोदयत्य- 
न्यायकारिणो जनान्‌ स रद्र:'. जो दुशट कृत्ये करणाय्यांना रडवितो. म्हणुन त्या परमेश्षराचे नाव 'रद” आहे. 

अन्मनसा ध्यायति तद्दाचा बदति, यद्वाचा बदति, तत्‌ कर्मणा करोति, यत्‌ 
कर्मणा करोति तदभिसम्पद्यते॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


है यजुरवेदाच्या ह ग्रंधाचे वचन आहे. जीव ज्याचे मनाने ध्यान करते ते वाणीने बोलतो, जे वाणीने 
बोलतो ते कृतीने करतो, जे कृतीने करतो तेच त्याला प्राप्त होते. वावरून अप सिद्ध झाले की जीव जसे कर्म 
करतो तसेच फक त्याला मिलते. जेव्हा दुष्ट कर्म करणारे बीव ईश्षराच्या न्यायरूपी व्यवस्थेमुले दुःखरूपी फल 
मिद्रवतात तेव्हा रडतात. बाच प्रकोरे ईश्वर त्यांगा रडविततो, म्हणून ईश्नराचे नाव 'रुद्र' आहे. 

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो बै नरसूनवः । 

ता यदस्यायन पूर्व तेन नारायण: स्मृतः ॥ रत. ब. !| हलो; १० 

जल आणि जीव यांचे नाव नारा आहे. ती ज्याची निवासस्थाने आहेत, म्हणुन सर्व जीवांमध्ये व्यापक 
असलेल्या परमेश्नराला 'नाराबण' म्हणतात. 

(चदि आल्हादे) या धातृपायून 'चन्र' शब्द बनतो. 'वश्चन्दति चन्दयति वा सचन्द:', जो 
आनंदस्वरूप व सर्वाना आनंद देणारा आहे. म्हणून ईश्वराचे नाव “चन्द्र” आहे. 

(मगि गत्यर्थक) या धातृपासूर 'मह्ेरलच्‌ या सूत्ररे 'मंगल' शब्द तयार होतो. "दो मक्ति 
मक््यति वा स महल: ', जो स्वतः मंगलस्वरूप आणि सर्व जीवांच्या मंगलाचे कारण आहे. म्हणून त्या 
परमेश्वराचे नाव 'मंगल' आहे. 

बुध अबगमने) या धातृपायून 'ब॒ध' शब्द बनतो. यो वुध्यते बोधयति वा सबुध' जो स्वतः 
बोधस्वरूप व सर्व जीवांच्या बोधाचे काएण हे. म्हणूर त्या पसेश्षराचे नाव “बुध! आहे. 

"बृहस्पति' शब्दाचा अर्थ यापूर्वी सांगितला आहे. 

(ईशुचिर्‌ पूतीभावे) या धातूपासून 'शुक्र' शब्द बनला आहे. 'य; शुक्चयति 'शोच॒यति वा स 
शुक्र.'. जो अत्यंत पवित्र आहे आणि ज्याच्या संगाने जीवुद्धा पवित्र होती. रहणून ईश्षराचे नाव “शुक्र' हे. 

(चर गतिभक्षणयो: ) या धातूपासून 'शमैस्‌' अव्यय उपपद लावल्याने 'हनैश्वार' शब्द बनला 
आहे. 'य: शमैश्वरति स शनैश्वर:'. जो सर्वामध्ये पहन प्राप्त, पै॑वान्‌ आहे- रूणनू त्या पस्मेक्षताचे नाव 
“जनैश्षर' आहे, ४ 

(रह त्यागे) या थातूपासून 'राहु' शब्द बनतो. “यो रहति परित्यजति दुशन्‌ राहयति त्याजयति स 
राष््रीअ्वर:', जो एकांतस्वरूप अहे ज्याच्या स्वरूपात दुससा पदार्थ मिस ले ला नाही, जो दुरशंना सोडगारा व 
झरना सोडविणाग अहे. महून पस्मे भ्राचे नाव 'राहु' अहे. 

(क्रित निवासे रोगापनयने च) या धातूपासून केतु' शब्द बरतो. 'य केतयति चिकित्सति वा 
सकेतुरी्रए:', जो सर्व जगाचे निवासस्थान आहे, सर्व रोगांपासून रहित आहे आणि मुमुशषृता मुक्तीच्या वेक्ली 
सर्व रोगांपासून सोडवितरो. महणून त्या पसमेक्षराचे नाव 'केतु' अहे. 

(बज वेबपूजासब्तिकरणदानेषु) या धातृपायूर "यज्ञ शब्द बरतो. “यज्ञ वै बिष्णु:” - 
हेब्राह्मण ग्रंधातील वचन आहे. 'यो यजति विद्र्धिरिज्यते वा स यज्ञ/'. जो सर्व जगावील पदार्घाग जोडतो, सर्व 
विद्वागांना पूज्य आहे आणि ब्रह्मापायूर पर्व ऋषिमुतीना पूज्य होता, आहे व असल. महणून त्या परमेक्षघे नाव 
'न्ञ' आहे. कारण तो सर्वत्र व्यापक आहे. भ 

(हु दाना5$दनयो:, आदोाने चेत्येके) या धातृपायून 'होता' शब्द बनला आहे, 'यो 


हक अिलीकम अप कप अर ऐप 24235 ०४ 3०००८)५ ००००-०० 
ईश्बर नाम व्याख्या श्० पहिला समुल्लास 


* जोजीवांना देण्यास योग्य पदार्धांचा दाता आणि ग्रहण करण्यास योग्य पदार्धांचा ग्राहक आहे. 
महणून त्या ईक्षराचे नाव 'होता' आहे. 

(बन्ध बन्धने) यावरून 'बन्यु' शब्द बनतो, 'य: स्वस्मिन्‌ चराच्र जगदू बध्नाति बंखुवदर्मातमनां 
सुखावसहायो वा वर सवन्धुः'. ज्याने स्वतःमध्ये सर्व लोकलोकांतराना नियमांनी बद्ध करन ठेवले आहे व 
जो भावाप्रमाणे सहायक आहे म्हणूनच ते आपापल्या परिधीचे अथवा नियमाचे उल्लंघन करू शकत नाही, 
ज्याप्रमांगे भाऊ भावांना साहय करत त्याप्रमाणे एम कही पृथ्वी आदि लोकांचे धारण, रक्षण आणि सुख 
देणारा रण त्याला “बंधू' प्हणतात. 

(पा रक्षणे) या धातूपासून 'पिता' शब्द वरला आहें. 'यः पाति सर्वान्‌ सपिता'. जो सर्वाचे रक्षण 
करत, ज्या प्रमाणे बाप आपल्या संतानांवर नेहमी कृपा करन त्यांची उन्नति इच्छित. त्याच प्रमाणे परमेश्रार 
सर्व जीवांची उम्नती इच्छितो. म्हणूर त्याचे नाव 'पिता' आहे. 

“व: पितृणां पिता स पितामह: '. जो पित्यांचाही पिता आहे. म्हणूर॑ त्या परमेश्रराचे नाव 'पितामह:' 
(आनोब्रा) अहे. 

"व; पितामहानां पिता से प्रपितामह:”. जो पित्यांच्या पितरांचा पिता आहे: म्हणून परमेश्वराचे नाव 
“प्रपितामह” (पणजोबा) आहे. पाह्माने शब्दे च - यावरून माता शब्द सिद्ध होतो 

"यो मिगीते मानयति सर्वाउ्जीवान्‌ स माता'. ज्याप्रमाणे पूर्णकृपायुक्त जननी आपल्या संतानाचे सुख व 
उन्नती इचिते त्याप्रमाणे परमेश्नरही सव जीवांची उ्नती इच्छितो, महणून परमेश्षराचे नाव 'मात्ता' आहे. 

(चर गतिभक्षणयो: ) आइयूर्वक या धातूपायून 'आचार्य्य' शब्द बनतो. 'य आचार ग्राहयति, 
सर्वाविद्या बोधयति प्॒ आचार्य ईश्वर: '. जो सत्य आचाराचा ग्रहण करणारा आणि सर्व विद्यांच्या प्राप्तीचा हेतू 
बनून सर्व विद्या मिक्रवून देतो. म्हणून परमेश्रराचे नाव “आचार्य” आहे. 

(यृ शब्दे) या धातूपायून “गुरू शब्द बनला आहे. 'यो धर्म्यार्‌शब्दान्‌ गृणात्युपदिशति से गुर. 
्स' 2238४ ५४ ४ कालेनानबच्छेदात्‌ ॥॥* (वेग: प्‌ १/२६) जो सत्यधर्मप्रतिपादक, सकल 
विद्यायुक्त, वेदां सृष्टीच्या प्रारंभी अभि, वायु, आदित्य, अंगिरा आणिन्नह्यादिगुरूचांही गुरू आहे 
वज्याचा नाश कधी होत नाही: म्हणूत त्या परमेश्वराचे नाव “गुरू हे. 

(अज गतिक्षेपणयो: , जनी प्रादुर्भाजे) या धातुंपापून 'अब' शब्द बस्तो, 'बो5जति सूर्टि 
प्रति सर्वान्‌ प्रकृत्यादीन्‌ पदार्धान्‌ प्रक्षिपति जनवति, कदाचिन्न जायते सो5जः'. जो सर्व प्रकृतेचे अवयब 
आकाशादि भूत परमाणुंचे वथायोग्य मिश्रण करतो, शरीराशी जीवांचा संबंध जोड़ून जन्म देतो. पण स्वतः मात्र 
कथी जन्म घेत नाही. म्हणून त्या ईश्वराचे नाव “अज' आहे. 

(बृह बृहि बृद्धौ) या धातुंपासून 'ब्रह्म' शब्द तथार होतो. 'यो5खिल॑ जगन्निमेणिन वहति वर्द्यति 
सब्रह्मा'. जो संपूर्ण जगाला रचून वाढवितो. म्हणून परमे श्वराचे नाव 'ब्रह्मा' आहे. 

“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" . (है. उ. २/ १) हे तैत्तितेय उपनिषदातील वचन आहे. 

'सन्तीतिसन्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम्‌। वज्जानाति चराहचर जगत्तज्ज्ञानम्‌। न विद्यतेडन्तोउवधिरमर्यादा 
यस्य तदनन्तम्‌। सर्वेध्यो बृहत्वादू ब्रह्म. जे पदार्थ आहेत त्यांना सत्‌ म्हणतात, त्यांमध्ये साधु असल्याने 


सत्यार्थ प्रकाश श्श महर्षि दयानंद सरस्वती 


परमेश्राचे नाव 'सत्य' आहे. तो सर्वांचा जाणणारा आहें. म्हणून पर श्रराचे नाव 'ज्ञान' आहे. ज्याचे अंत, 
अवधी, मर्यादा म्हणजे तो इतका लांब, रुंद, लहान, मोठा असे परिमाण नाही. म्हणून परमेश्वराची गावे 'सत्‌, 
ज्ञानव अनंत' अशी आहेत. 

(डुदाज्‌ दाने) आइपूर्वक या धातुपामून 'आदि' आणि नज्‌ पूर्वक 'अनादि' हे शब्द बनतात, 
“यस्मात्‌ पूरे नास्ति पर चास्ति स आविरित्युच्यते” 'न विद्यते आदि: कारण यस्य 
सोहनादिरीक्षर:'. ज्याच्या आधी काही नसते आंणि नंतर अंसते त्याला आदि म्हणतात, ज्याचे आदि कारण 
काहीही नाही म्हणून परमेश्वताचे नाव 'अनादि' आहे. 

समृद्धौ) आडू पूर्वक या धातूपायून 'आनंद' शब्द बतो. 'आनन्दत्ति स्व गुक्ता यस्मिन्‌ 
यद्गा य: सर्वाज्जीवानामन्दयति स्‌ आनन्‍्द:': जो आनंदस्वरूप आहे, ज्यात सर्व मुक्त जीव आनंदाला प्राप्त होतात 
आणि जो सर्व धर्मात्मा जीवांना आनंदयुक्त करतो. म्हणून ईश्वराचे नाव “आनंद! आहे. 

(अस भुवि) या धातुपासून 'पत्‌' शब्द बनतो. 'यदस्ति त्िंपु कालेपु न बाध्यते तत्सवृत्रह्म', जो 
दा विद्यमान असतो, म्हणजे भूत, भविष्य व वर्तमान या तीन्ही काहामध्ये त्याचा बाध हो त नाही महणून त्या 
परमेश्वराला 'सत्‌” म्हणतात. 

(चिती संज्ञाने) या धातृपासून 'चित्त' शब्द बनतो 'यश्चेतति चेतवति संज्ञापयति सर्वान्‌ सजनान्‌ 
योगिनस्तच्ित्य ब्रह्म. जो चेतनस्वरूप आहे, सर्व जीवांना सावधान करणारा व सत्यासत्य जाणणारा आहे. 
महणुन त्या परमेश्वराचे नाव 'चित्‌' आहे. या तीन्ही शब्दांच्या विशेषजणांमुरे परमेश्रतला 'सच्चिदानन्दस्वरूप' 


महणतात, 

"यो नित्यप्रुवो5चलो$विनाशी स नित्य” ! जो निश्चल अविनाशी आहे. म्हणूर तो 'नित्य' शब्द वाचक 
ईश्वर आहे. 

(शुन्ध शुद्ध) यापासून 'शुद्' शब्द बनतो.. 'य: शुन्धति: सर्वान्‌ शोधयति वा स शुद्ध ईश्वर: '. जो 
स्वतः पवित्र, सर्व अशुद्धीपासून मुक्त आणि स्वाना शुद्ध करणारा आहे: म्हणुर त्या ईश्षराचे नाव “शुद्ध' हे. 

(बुध अबगमने) या धातूला 'क्त' प्रत्यय लागून 'बुद' शब्द वनतो.. “यो बुद्धवान्‌ सदैव ज्ञाताउस्ति 
सदुद्गो जादीश्षर:'. जो सदा सर्वाना जाणणारा आहे. म्हणुन ईश्वराचे नाव “बुद्ध” आहे. 

(मुच्लू मोचने) या धातृपायून 'पुक्त' शब्द बनतो. 'यो मुखति मोचयति व मुमुश्षुत स मुक्तो 
जगदीक्षए:'. जो सर्वदा अशुद्धीपासून दूर असतो आणि सर्व मुमु्‌्कूंची क्लेशापासून सुटका करतो. महणूत 
परमेश्षराचे नाव “मुक्त” आहे. 'अत एव नित्यशुद्बुद्धमुक्तस्वभावो जगदीक्षर:'. यामुद्रेच परमेश्वराचा स्वभाव 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध व मुक्त आहे. 

निर्‌ आणि आइयूवक (हुकूज्‌ करणे) या धातूपासून 'निराकार' शब्द बततो. “निर्गत आकारात्स 
निराकार:' ज्याला कोणताही आकार नाही आणि जो कधी शरीर धारण करीत नाही. म्हणून परे क्षराचे नाव 
स्च्ड आहे. 

(अज्जू व्यक्तिम्लक्षणकान्तिगतिषु) वा धातूपासून 'अज्जन' शब्द आणि निर्‌ उपसर्ग 
लागल्याने 'निस्जन' शब्द बनतो 'अज्जन व्यक्तिम्लक्षण कुकामइ्धिय: प्रासि्षेत्यस्माध्यो निर्गतः पृथ्भूतः स 


#2225200:209:48:227%0772 व: न 
ईवरनाम व्याख्या श्र पहिला समुल्लास 


५७ 


निरुजन' जी व्यक्ति अर्थात आकृती, म्लेच्छाचार, दृशकामना आणि चक्षुगदिंद्रियाच्या विषयांच्या मार्गापायून 
दूर आहे. म्हणून ईश्वराचे नाव “निरंजन” आहे. 

(गण संख्याने) या धातूपायून 'गण' शब्द बनतो. वाच्या पुढे 'ईश' किंवा 'पति' हे शब्द लावल्यास 
'गणेश' व 'गणपती' हे शब्द बनतात. “ये प्रकृत्यादि जडा जीवाश्च गप्यन्ते संख्यायन्ते तेषामीश: स्वामी पति: 
पालको वा'. जो प्रकृत्यादि जड (अचेतन) आणि सर्व जीव प्रख्यात पदार्थांचा स्वामी अथवा पालन करणारो 
आहे. म्हणून त्या ईश्षराचे नाव 'गणेश' किंवा 'गणपत्ी' आहे. 

'योविश्वमीषे स विश्वे्वर:'. जो जगाचा अधिष्ठाता आहे. म्हणून त्या परमेश्नराचे नाव “विश्नेश्वर” अहे. 

“यः कूटेइनेकविधव्यवहारे स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति स कूटस्थ: परमेश्वर: '. जो सर्व व्यवहारांमध्ये व्याप्त 
आणिपर्वव्यवहारांचा आधार अपूरही कोणत्याही व्यवहारात आपले स्वरूप बदलत नाही. महणून परे श्षाचे 
नाव 'कूटस्थ' आहे. 

'देव' शब्दाचे जितके अर्थ लिहिले आहेत तितकेच 'देवी' शब्दाचेही आहेत. परमेश्नराची नाव तौन्ही 
लिंगांत आहेत, उदाहरणार्थ, 'ब्रह्म चितिरीक्षरश्षेति' , जेव्हा ईश्वराचे विशेषण असेल तेव्हा 'देव' आणि जेव्हा 
चितीचे असेल तेव्हा देवी असे समजावे. म्हणून ईश्षराचे नाव 'देवी' आहे. 

(शक्ल शक्तौ) या धातुपायून 'शक्ती' शब्द बनतो. 'यः सव॑ जगत्‌ कतुं शक्नोति स शक्ति:', जो 
संपूर्ण जग निर्माण करण्यास समर्थ आहे. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव “शक्ती' आहे. 

(श्रिज्‌ सेबायाम्‌) या धातृपासून 'श्री' शब्द बनतो, 'यः ्रौयते सेव्यते सर्वेण जगता 
विदवद्धियोगिभिश्वस श्रीरीक्षए:' ज्याचे ग्रहण संपूर्ण, विश्व, विद्वान आणि योगीजन करतात. त्या परे भ्रराचे नाव 
“श्री' आहे, 

(लक्ष, दर्शनाइनयो:) या धातृपायून 'लक्ष्मी' शब्द बनतो. 'यो लक्षयति प्यत्यइते चिह्ययति 
चराचरं जगदथवा वेदैरापैयों गिभिश्व तो लक्ष्यते स लक्ष्मी: सर्व॑प्रियेक्वर:'. जो सर्व चराचर जगताला पाहतो, 
चिह्नित म्हणने दृश्य बनवितो, जसे शरीराचे डोछे, नाक आदि आणि वृश्षाची पाने, फुले, फल, मु, पृथ्वी, 
पाणी, काढे, लाल, पांढरे, माती-दगड़, चंद्र, सूर्य वगैरे चिह्ने बनवितो व सर्वाना पाहतो. जो सर्व शोभांची 
शोभा आहे आणि जो वेदादि शा्ले अधवा धार्मिक विद्वान्‌ योगी यांचे लक्ष्य म्‌हणजे पाहण्यास योग्य आहे. 
महणून त्या परमेश्नराचे नाव 'लक्ष्मी' आहे. 

(सृ गतौ) या धातूपासून 'सरस्‌' व त्याला मतुप्‌ आणि हँप्‌ प्रत्यय लागू 'परस्वती' शब्द बनतो, 
"सो विविध जान॑ विद्यते यस्यां चित सा सरस्वती '. ज्याला विविध विज्ञानांचे महणजे शब्दव अर्थ यांचे संबंध 
प्रयोग यांचे ज्ञान वधावत असते. महणून त्या परमेश्वराचे नाव 'सरस्वती' आहे, 

'सर्वा: शक्तयो विद्न्ते यस्मिन स सर्वशक्तिमानीक्षर:". जो आपले कार्य करण्यात इतर कुणाच्या साह्याची 
इच्छा बाक्॒गीत नाही, आपल्याच सामथ्यनि आपली सर्व कामे पूर्ण करतो. म्हणून त्या परमेश्रराचे नाव 
'सर्बशक्तिमान' आहे. 


(णीजू प्रापणे) या धातूपासून 'न्याय' शब्द बनतो. 'प्रमाणैर्थपरीक्षणं न्याय:”. हे वचन 
न्यायसूत्रांवरील वात्स्यायनमुनिकृत भाष्यातील आहे. 'पक्षपातरहित्याचरणं न्याय: '. जे प्रत्यक्षादि प्रमाणांच्या 


जककककालोी। ::5 जिस 
प्रकाश १३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


पौक्षेने सत्य सिद्ध होते तसेच पक्षपातरहित धर्मरूप आचरण आहे, त्याला न्याय असे म्हणतात. 'न्‍यायं करत 
शीलमस्य स॒ न्यायकारीक्षर:'. ज्याचा स्वभाव न्याय म्हणजे पक्षपातरहित धर्माचरण करण्याचाच आहे. म्हणून 
त्या ईश्वराचेनाव 'न्यायकारी' अहे. 

(दय या धातूपासून 'दया' शब्द बनतो. 'दयते ददाति जानाति 
गचछति रक्षति हिनस्ति यया सा दया, बह: दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्नर:'. जो अभव देणारा सत्यासत्य 
सर्व विद्या जाणणारा, सर्व पज्जनांचे रक्षण करणारा आधि दुष्टाना यधायोग्य शिक्षा देणारा आहे. म्हणून 
परमेश्नराचे नाव 'दयाह्ू' आहे. 

'द्योभावो द्वाध्यामित सा द्वि दी वा सैव तदेव व द्रैम, न विद ै॑ द्वितीयक्षरभावो स्मिंसतददैतम। अर्थात्‌ 
सजातीयविजातीय स्वगतभेदशूय ब्रह्म दोन होगे अथवा दोन युक्त होणे महणने द्विता, दवीत किवा द्ैत. जो 
यापासून रहित आहे जसे सजातीय मनुष्याचा सजातीय दुसरा मनुष्य होतो. विजातीय महणजे ६०५4 न भिन्न 
ज़ातीचा वृक्ष, पाषाण आदि होतो. स्वगत म्हण जे शरीरामध्ये उ्ते डोले, नाक, कान वौरे अवयवांचा भेद आहे 
तप्मा दुसरे स्वजातीय ईश्वर, विजातीय ईश्षए किंवा आपल्या आत्र्या्रधील तत्वांवर वस्तू यांपायून रहित एक 
परमेश्वर आहे. म्हणून पर श्वराचे नाव 'अड्वैह' आहे. 

गुष्बन्ते थे ते गुणा वा गैुणयत्ति ते गुणा; यो गुणेभ्यो: निरगत: स निरगुण ईश्वए'. सत्व, रब, तम; रूप, 
स्प, स्पर्श, गन्ध आदि जडाचे (अचेतनाचे) गुण अविद्या, अल्पज्ञता, राग (मोह), रेप आणि अविद्या आदि 
क्लेश हे जीवाचे गुण आहत. त्याच्यापायून जो वेगढा आहे, यापध्ये “अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌' 
इत्यादि री प्रमाण आहे. जो शब्द, स्पर्श, रूप आदि गुणांनी रहित आहे. म्हणून परमेश्वराचे नाव 
“निगुंण” अहे. 

“यो गुणैः सह वर्तते पसगुण:. जो स्वाचे ज्ञान, सर्वसुख, पवित्रता, अनंत बलादि गुणांनी युक्त आहे, 
महणून परमेश्रराचे नाव 'सपुण' आटे. ज्या प्रमाण पृथ्वी गंधादि गुणामुल्ले 'सगुण' आणि इच्छादिगुणांनी रहित 
अस्ल्यामुत्े 'निर्गण' आह; त्या प्रमाणे जग आणि जीव यांच्या गुणाहन वेगला असल्यामुके परमेश्वर 'निरुण' 
अंहिआणिसर्वज्ञादि गुणांनी युक्त असल्यामुल्े 'सगुण' आहे. अर्थात असा कोणताहीं पदार्थ नाही जो सगुणता 
व्निर्णणता यापामूर दूर हे. ज्या प्रमाणे चेतनाच्या गुणांहन भिन्न असल्याने जड (अचेतन) पदार्थ निर्गण 
अप्ततो आणि आपल्या गुणांनी युक्त असल्याने सगुण: अस्त त्याचपप्रमाणे जड़ाच्या (अचेतनाच्या) गुणांहन 
पिन्न असल्याने जीव निर्गुण असतो आणि इच्छादि आपल्या गुणांनी युक्त असल्यानें तो सगुण असतो. 
पस्मेश्नराच्या बाबतीतही असेच समजले पाहिजे.. 

'अन्तरयनु नियनतु शीले वस्य सोधयमन्तरयमी'. जो सर्व प्राणी आणि अप्राणिरूप जगामधये व्यापक राहु 
सर्वांचे नियमन करतो. म्हणून त्या परम श्वराचे नाव 'अंतर्वामी' अहे. 

“यो धर्म्म राजते स धर्मराज:'. जो धर्मामध्येच प्रकाशमान असतो आणि अधमनि रहित धर्माचा प्रकाश 
करतो. म्हणून त्या परमेश्षराचे नाव 'धर्मराज' आहे. 

(यमु उपरमे) या धातूपासून 'यम' शब्द बनतो. 'य: सर्वान्‌ प्राणिनो नियच्छति सयमः'. जोसर्व 
प्राण्यांना त्याच्या कर्माची फल देष्याची व्यवस्था कसतो आणिसर्व अन्यावांपासून पृथक राहतों, म्हंणून 
परमेश्नराचे नाव “बम आहे. 


ह0४/420 4020 2%%/5: 76 :ैलवेबलन कान _काक-नय2७७8०- 3०:03: कर, >> 
ईशबर नाम व्याख्या श्ड पहिला समुल्लास 


भज सेवायाम्‌) या धातृपासून 'भग' त्यास भतुप्‌' होऊन 'भगवान्‌' शब्द बनतो. 'भग: 
सकलैश्षर्य सेवन वा विद्यते यस्य स भगवान्‌'. जो समग्र ऐश्रयनि युक्त अथवा भजण्यास योग्य आहे. म्हणूनच 
त्या ईश्राचे नाव “भगवान' आहे. 

(मन ज्ञाने) या धातुपासून 'मनु' शब्द दरतो. “यो मन्यते स मनु: '. जो मनु म्हणजे विज्ञानशील आणि 
मानृण्यास योग्य आहे. म्हणून त्या ईश्वराचे नाव 'मनु' आहे. 

(पृ ) या धातूपासून 'पुरुष' शब्द बरला आहे. य: स्वव्याप्त्या चराउचरं जगत्‌ 
पृणाति पूरयति वा स॒ पुरुष: ', जो सर्व जगात परिपूर्ण होत आहे. म्हणुन त्या परमेश्वराचे नाव 'पुरुष' आहे, 

(डुभूज धारणपोषणयो: ) विश्वपूर्वक या धातूपायून 'विश्वंभर' शब्द बनतो. 'यो विश्व बिभर्ति 
धरति पुष्णाति वा स विश्वेभरो जगदीक्षर:'. जो जगाचे धारण व पोषण करतो. म्हणून त्या परमेश्चराचे नाव 
“बिश्वंभर' आहे. 

(कल संख्याने) या धातृपायून 'काल' शब्द बनला आहे, 'कलयति संख्याति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ स 
काल:'. जो जगातील सर्व पदार्धांची व जीवांची संख्या (गणना) करतो. म्हणून त्या परमेश्राचे नाव 'काल' 
आहे. 

(शिष्लू बिशेषणे) या धातूपासून 'शेष' शब्द बनतो. 'यः शिष्यते स शेष: ', जो उत्पत्ती आणि 
प्रलय यांपासून शेष म्हणजे अलिप्त आहे, (मुक्त असतो), म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव 'शेष' आहे. 

(आप्लू व्याप्तौ) था धातृपायून आप्त शब्द बनतो. 'यः सर्वान्‌ धर्मात्मम: आषोतिं वा 
सर्वै्धमत्मिभिराप्यते छलादिरहित: से आप्त:'. जो सत्योपदेशक सकल विद्यायुक्त सर्व धर्मात्ययाना प्राप्त 
होणारा आणि धर्मात्म्यांकडून प्राप्त होण्यास योग्य, छलकपटादी पायून रहित आह. म्हणुन त्या परमेश्नराचे नाव' 
'आप्त' आहे, 

(डुकूज करणे) 'शम' पूर्वक या धातूपासून 'शढ्र:' शब्द बनला आहे. 'यः शडल्याणं सुख 
करोती स शड्र:'. जो कल्याण महणजे सुखी करणारा आहे. म्हणून त्या ईश्वराचे नाव 'शंकर' आहे. 

'महंत्‌' शब्दपूर्वक 'देव' शंब्दापायून 'महादेव' हा शब्द बनतों. “यो महतां देव: से महादेव: ', जो महान 
देवांचा देव अर्थात विद्वानांचाही विद्वान, सुर्यादि पदार्थाचा प्रकाशक आहे. म्हणून त्या परमेश्रराचे नाव 'महादेव' 
आहे. 

(प्रीज तर्पणे कान्तो च) या धातूपायून 'प्रिय' शब्द बनतो. 'यः पृणाति प्रीयते वा स प्रिय: '. जो 
सर्व धर्मात्प्याना, मुमुक्ूना व सज्जनांना प्रसन्न करतो आणि सर्वाकडून कामना करण्यास योग्य आहे, म्हणूनत्या 
ईश्वराचे नाव 'प्रिय' आहे. 

(भू सत्तायाम्‌) 'स्वयं' पूर्वक या धातूपासून 'स्वयंभू' शब्द बनतो. 'यः स्वयं भवति प 
स्वयम्भूरीक्षरः", जो आपण स्वत:च आहे, कधी कोणापासून उत्पन्न झालेला नाही, म्हणुर त्या परमेश्चराचे नाव 
'स्वयंभू' आहे. 

(कु शब्दे) या धातूपासून 'कवि' शब्द वनतो. 'य: कौति शब्दयति सर्वा विद्या: सं कविरीक्षर:', जो 
वेदांद्वारे सर्व विद्यांचा उपदेश करणारा आहे आणि जाणणारा आहे म्हणूर त्या परमेश्नराचे नाव “कब्नी” आहे: 


सत्यार्थ प्रकाश श्५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(शिबु कल्याणे) वा धातूपासून 'शिव' शब्द बनतो. 'बहुलमेतत्नि दर्शनम्‌' यापासून शिव धातू 
मानला जातो. जो कल्याणस्वरूप व कल्याण करणार आहे. महणुन त्या पेरमेभराचे नाव 'शिब' अहे. 

परमेश्नराची ही शंभर नावे येथे लिहिली आहेत. परंतु याहुन वेगठी अशी परमेश्नराची असंख्य नावे 
आहत, कारंण जसे परमे श्राचे अनंत गुण, कर्म, स्वभाव आहेत तशी त्याची अनंत नावेही अहेत: त्यॉपैकी 
प्रत्येक गुण, कर्म व स्वभाव यांचे एक-एक नाव अहे. महणून मी जी ही नावे ममूद केली आहेत ती सागरासमोर 
बिंदुसारखी आहेत. कारण वेदादि शात्रांमध्ये परे क्राचे असख्य गुण, कर्म व स्वभाव वर्णिलेले आहेत. ते 
वाचल्यावर, शिकविल्यावर त्यांचा बोध होऊ शकतो आणि जे लोक वेदादि शाब्रे वाचतात त्यांगाच इतर 
पदार्थाचे ज्ञानही पूर्णपणें होऊ शकते. 

मंगलाचरण विचार 

(प्रश्न) इतर ग्रंथकार लोक आदि, मध्य व अंत प्रसंगी मंगलाचरण कर्तात तसे आपण काहीच केले गाही 
किंवा लिहिले नाही. हे कसे ? 

(उत्तर) तसे तर आम्हांला करणे योग्य नाही. कारण जो आदि, मध्य व अंत प्रसंगी मंगल करील तर 
त्याच्या ग्रंथाप्रध्ये आदि, मंध्य व अंत यांच्या दरम्यान जे काही लिहिलेले असेल ते अमंगलच असेल म्हणून 
“म्जलाचरणं शिष्टाचारात फलदर्शनाच्छुतितश्लेति' (पं. अ. ५ ए. !) अपते सांख्यशाल्नाचे 
बचन आहे. त्याचा अभिप्राय अस्ा की न्याव, पक्षपातरहित सत्य वेदोक्त ईश्वराची जी आज्ञा आहे तिचेच यथावत 
सर्वत्र सदैव आचरण करणे म्हणजेच मंगलाचरण म्हटले जाते. ग्रंधाच्या प्रारंभापासून समाप्तीपय॑त सत्याचार 
करे हेच मंगलाचरण होय अप्ले गाही की कोठे मंगल व कोठे अमंगल लिहावे. महाशय महर्षीचा लेख पाहा ;- 

“यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि' ॥ 

हे तैत्तितय उपनिषद्ञतील (१/११) वचन आहे, हे मानवांगो ! जी 'अनवद्य', अनिंदनीय महणजे धर्मपुक्त 
कर्मे आहेत तीच तुम्ही करणे योग्य आहे. अधर्मपुक्त कर्मे करणे योग्य नब्हे, 

महणून आधुनिक ग्रंथात “श्रीगणेशाय नमः', 'सीतारामाध्यां नमः ', 'राधाकृष्णाध्यां नमः, 
'आगुरचरणारविन्दाभ्यां नम: ', 'हुम॑ते नम:', 'दुरगयै नमः", 'बुकाय नम”, 'भैरवाय नम: ', 'शिवाद 
नमः, 'सरस्वत्यै नमः”, 'नारायणाय नमः, इत्यादि जे काही लिखाण पाहाष्यांत येते ते वेद आणि शाल््े 
याच्या विरुद्ध असल्यामुक्रे बुद्धिमान लोक ते मिथ्याच समजतात, कारण वेदांमध्ये आणि ऋषीच्या 
ग्रंधांमध्यें कोठेही असले मंगलाचरण आदत नाही. आर्प (ऋषिकृत) ग्रंधांमध्ये 'ओ३म्‌' आणि 'अध' 
हे शब्द मात्र आढव्यतात. पहा :- 

“अथ् शब्दानुशासनम्‌' अधेत्ययं शब्दो5श्विकारार्थ: प्रयुज्यते। 

व्याकाणमहाभाष्य, 

“अथातो धर्मजिज्ञासा' अधेत्यानन्तर्ये ब्ेदाध्ययनानन्तरम्‌। पूर्वपौमांसा 

“अथातो धर्म व्याख्यास्याम:” अथेति घर्मकथनानन्तरं धर्मलक्षणं | 
व्याख्यास्याम: । वै्लेषिक दर्शन 


आय +नअभ+»+क नस ननकननन-न- न मानामन-मनानमममन_-_- ५ मन-म कम मन क नमन मनभे+ नम >> 
ईएवर नाम व्याख्या श्द पहिला समुल्लास 


“अथ योगानुशासनम्‌' अधेत्ययमधिकारार्थ: । योगदर्श: 

“अथ त्रिविधदु:खात्यन्तनिवृत्तिरत्वन्तपुरुषार्थ: |? 

सांसारिकविषयभोगा नन्‍्तरं त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्यर्थ: प्रयत्न: 
कर्तव्य:। सांज्यदर्शा, 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा! । चतुष्टय साधन संपत्त्यनन्तरं ब्रह्म 
ज़िज्ञास्यम्‌॥ वेदानसूत्र 

'ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत' ॥ हे छांदोग्य उपनिषदातील वचन आहे, 

'ओमित्येतदक्षरमिद < सर्व तस्योपव्याख्यानम्‌ः । हे माण्डूक्य उपनिषदाच्या आरंभीचे 
बच्चन आहे. 

अस्रेच अन्य ऋषिमुर्ीच्या गरंधांमध्ये “ओ३म्‌' व 'अध' शब्द लिहिलेले आहेत, त्याचपप्रमाणे (अग्नि, 
इटू, अग्नि, ये ब्रिषप्ता: परियन्ति) हे शब्द चारही वेदांच्या प्रारंभी लिहिलेले आहेत. 'श्री गणेशाय 
नमः इत्यादि शब्द कोठेही नाहीत. जे वैदिक लोक वेदाच्या आरंभी 'हरि: ओम्‌' लिहितात अथवा म्हणतात हे 
सर्व पौराणिक व तांत्रिक लोकांच्या चुकीच्या कल्पनांवरून शिकले अहेत. वेदादि शाब्नरांमध्ये 'हरि' हा शब्द 
प्रारंभी कोठेही नाही. म्हणून 'ओ३म्‌' किंवा 'अध' हा शब्दच ग्रंथाच्या आरंभी लिहिला पाहिजे. 

हे किंचितमात्र ईश्वराविषयी लिहिले: यानंतर शिक्षणाविषयी लिहिण्यात येईल, 

इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 


प्रथम: समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥ 


गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेढा 'सत्यार्थ प्रकाश' या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेढ्दी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 


महणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुदून ही वाचन केले तरी 
वाचकांना निश्चितच लाभ होईल. 


सत्यार्थ प्रकाश शछ महर्षि दयानंद सरस्वती 


दुसरा समुल्लास 
शिक्षण विचार 


न्‍_ कर्तव्य 

मातृमान्‌ पितृमानाचार्यवान्‌ पुरुषो वेद ॥ 
हे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथातील वचन आहे. वस्तुतः आई-वडौल ब आचार्य (गुरू) हे तीन उत्तम शिक्षक 
असतात तेव्हाच माणूस ज्ञानवान बनतो, ज्याचे माता पिता धार्मिक विद्वान असतात ती मुले भाग्यशाली होत 
आपणि ते कूछ धन्य होय. मुलांगा आईकडून जेवढा उपदेश मित्रतो व मुलांवर जेवढ़े उपकार होतात तेवढ़े इतर 
कोणाकडूनही होत नाहीत. आई जशी आपल्या मुलांवर प्रेम करते, त्यांचे कल्याण करू इच्छिते तसे इतर कोणी 
करीत नाही. म्हणून (मात्‌मान्‌) महणजे 'प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान्‌', जी माता 
गर्भधारणेपासून मुलाची विद्या पूर्ण होईप्॑त त्याला सुशीलतेचा उपदेश करते ती धन्य हो य. 
माता आणि पिता यांनी गर्भाधानापूर्वी, मध्ये आणि नंतर मादक पदार्थ, मद्द, दुर्गध, रुक्ष व बुद्धिनाशक 
पदार्थांचा त्याग करून, ज्यायोगे शांतता, आरोग्य, बढ, बुद्धी, पराक्रम व मुशीलता यांच्या द्वारे सभ्यता अंगी 
वागवावी. ते तृप, दूध, गोड अन्नपान वा श्रेष्ठ पदार्थाचे सेवन करावे. त्यायोगे खस्‌ वीर्यही निर्दोष बनून 
अत्युत्तम गुणयुक्त बनते. 

उत्तम संतान प्राप्त करण्याचा विधि 
ऋतुगमनाचा विधी म्हणजे रजोदर्शनाच्या पाचव्या दिवसापायून सोह्ात्या दिवसापय॑त ऋतुदान देण्याचा 
काढ होय, त्या दिवसातील पहिले चार दिवस त्याज्य आहेत, महणजे १२ दिवस उलले. त्यांतील अकरावी व 
तेशावी गात्र वा दोन राज़री वगढून बाकीच्या १ ० ग्॒रीमध्ये गर्भाधात करणे उत्तम अपते. जोदर्शनाच्यो दिवसापायून 
सोढ्ाव्या रात्रीनंतर समागम करू नये. पुन:पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे ऋतुदानाचा का येईपर्यत आणि गरोदर 
राहिल्‍यापासून एक वर्षापय॑त समागम करू नये. दोधांच्याही शरीरात आगेग्य अस्लेल, परस्पर प्रसन्नता अस्ावी 
व कोणत्याही प्रकारचे दु:ख नसावे. चरक व सुश्रुत वा ग्रंथांमरध्ये खानपान व वश्ञप्रावरण यासंबंधी जे विधान 
केले आहे आणि मुस्मृतीत द्लौपुरुषांच्या प्रसन्नेतेची जी रीत सांगितली आहे त्यानुसार करावे व वागावे. 


शिक्षण विचार १८ दुरूरा समुल्लास 


गर्भाधानानंतर गरोदर स््रीने खाणे पिणे व कषडालत्ता यांच्या बाबतीत खूप सावधगिरी बाछूगली पाहिजे. 
गर्भवती ्ञाल्यानंतर एक वर्षापय॑त द्तीने पुरुषाशी संग करू नये. मूल जन्माला येईपय॑त स््रीने बुद्धि, बकव, रूप, 
आरेग्य, पराक्रम, शांती आदि गुणकारक वस्तूंचेच सेवन करौत राहावे. 

मूल जन्मल्यानंतर उत्तम सुगंधी पाण्याने त्याचे स्नान व नाक छेदन करून सुगंधयुक्त घृतादीचा होम 
कुरावा; आणि ब्लीच्याही स्नानाची व भोजनाची यथायोग्य व्यवस्था करावी. त्यायोगे मूल व बाढ॑तीण यांची 
शररे निरेगी व ध्टपुष्ट होत जातात. ज्यायोगे दुधामध्ये उत्तम गुण उतस्तील अस्त पदार्थ माततेने किंवा मुलाला दूध 
'एज़णात्या दाईने खावेत. आईचे दूध मुलाला सहा दिवसापय॑त पिऊ च्यावे. त्यानंतर दाईने दूध पाजावे. मात्र त्या 
दाईला शिशुच्या आई-वडिलांनी उत्तम पदार्थ खाऊ पिऊ घालावेत, एखादा गरीब माणूस दाई ठेवू शकत नसेल 
तरत्याने गायौच्या अथवा शेलीच्या दुधात बुद्धि, पराक़म व आरेग्य देणान्या उत्तत ओषधी त्या शुद्ध पाण्यात 
भिजवून, आटवून, गादून, त्यात दुधाएवढे पाणी घालून ते बाह्मास॒ पाजावे. जन्मानंतर मूल आणि त्याची आई 
यांना शुद्ध हवेच्या ठिकाणी नेऊन ठेवावे, तेथे सुवासिक व प्रेक्षणीय वस्तूही ठेवाव्यात आणि जेथील हवापाणी 
चांगले आहे अशा प्रदेशात त्यांगा फिरवून आणणेही उचित होय. 

जेधे दाई, गाय, शेकी वौरेचे दूध मिलण्यादी शक्यता नप्तेल तेथे योग्य वाटेल तसे करावे. कारण प्रसूता 
ब्लौच्यां शरौराच्या अंशातून बाढ्ाचे शरीर निर्माण होत असते. त्यामुके बनी प्रसूतीच्या वेछी अशक्त होत असते 
पणून बाल॑तिणीने मुलाला दूध पाजू नये. दूध धांबविष्यासाटी स्तनाच्या छिद्रावर औषधाचा लेप लावावा, 
त्याने दूध स्वण थांबेल, असे केल्याने दुसन्या महिन्यात ज्नी पुन: युवती होते. तो पर्यत पुरुषाने ब्रह्मचर्य पादूत 
वीर्याचा निग्रह करवा, (संयम बाहगावा.) अशा प्रकोरे जे छ्ी- पुरुष वागतील त्यांची संतति उत्तम दीर्घायुपी, 
शक्ति, बढ याची वृद्धि होत राहील ज्यामुलषे ते दिर्घायुपी बसतील आणि त्यांगा होणारी सारी मुले उत्तम, 
बलवान, पाक्रमी, दीर्घायुषी व धार्मिक होतील. ब्लीने योनिसंकोच मार्जन करावे आणि पुरुषाने वीय॑चि स्तंभन 
करावे. त्यायोगे नंतर होणारी सर्व मुलेही उत्तम होतील, 

पाच वर्षापयंत आई द्वारा शिक्षण 

पतेने मुलांगा नेहमी चांगली शिकवण द्यावी. म्हणजे ती सभ्य बनतील आणि कोणत्याही अंग प्रत्यंगाशी 
वेडेवाकडे चाक्के कक शकणार नाहीत. मूल बोलू लागले की त्याची जीभ कोमल बनून स्पेष्ट उच्चार करू शकेल 
असे उपाय आईने करावेत. ज्या वर्णाचि जे स्थान व प्रयल असेल उदाहरणार्थ 'प' चे स्थान ओठ असून दोन्ही 
ओठ जुढ्धवून 'प' चा उच्चार कसा करावयाचा ते प्रयलपूर्वक शिकवावे. हस्व, दीर्घ, प्लुत (तीन मात्रांचा स्वर 
किंवा वर्ण) अक्षरांचे योग्य उच्चार करता यावे. मधुर, गंभीर, सुंदर स्वर; अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य, संहिता, 
अवसानयांतील फरक त्यांच्या कानांना नीट समजला पाहिजे. मुले थोडीफार बोलू व समजू लागली की त्यांना 
सुंदर वाणीचा वापर, लहान, थोर, आदरणीय, माता, पिता, राजा, विद्वान इत्यादीशी कसे बोलावे, कसे 
वागांवे, त्यांच्याजवक कसे बच्ावे वगरे गोष्टी शिकवाव्यात. म्हणजे त्यांच्याकडून कोठेही अयोग्य आचरण 
होणारनाही आणि सर्व त्यांची प्रतिष्ठा होत राहील: मुले जितेंद्र, विद्याप्रिय, सत्संगप्रिय बनतील असा प्रबल 
करत रहावा. निष्कारण खेकणे, रडणे, हसणे, भांडणे, आनंद व दु:ख करणे, कोणत्याही पदार्थाची लालसा 


सत्यार्थ प्रकाश १९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


बाहगू नये. ईर्ष्या व द्रेष करू नये. जरेंद्रियाला स्पर्श केल्याने, त्याचे मर्दन केल्याने वीर्य क्षीण होते, नपुंसकता 
येते आणि हाताला धाणही येते. म्हणून जनमेंद्रियाला स्पर्श करू नये: मुले नेहमी खरे बोलतील आणि त्यांच्यामध्ये 
शौर्य, पर, हममुख कौरे गुण ज्यामुर्े येतील तसे करावे. 

मुलगा किंवा मुलगी पाच वर्षाची झाल्यावर त्यांना देवनागरी (बाल्बोध) अक्षएंचा अभ्यास शिकवावा, 
अन्यदेशीय भाषांची अक्षरेही शिकवावीत. त्यानंतर उत्तम शिक्षण, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, 
विद्वान, अतिथी, राजा, प्रजा, कुटुंब, भाऊ, बहिणी, नोकर-चाकर यांच्याशी कसे वागावे याचे शिक्षण देणारे 
मंत्र; श्लोक, पूत्रे, गद्य, पद्म त्यांच्याकडून अर्थासहित तों डपाठ करून घ्यावे, त्यायोगे मुलें लबाड माणसाकड़ून 
फसविली जाणारनाहीत. विद्या व धर्माविरुद्ध भ्रमात गुरफटून टाकणाया सर्व गो्टीचीही माहिती त्यांना द्यावी. 
मणजे भूतप्रेतासारख्या खोटथ्या गो्शॉवर त्यांचा विश्वास बसणार नाहीं. 

भूत-प्रेत-खंडन 

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌। 

प्रेतहारैः सम॑ तत्न दशरात्रेण शुद्ध्यति ॥ पु. अ.५।इलो. ६५ 

अर्थ: जेव्हा गुरूचा प्राणांत होतो तेव्हा त्याच्या मृत शरीगला प्रेत अप्ले महणतात. त्याचे दहन करणारा 
शिष्य ते शरीर वाहन नेणान्या लोकांसह दहाव्या दिवशी शुद्ध होतो. त्या शरीराचे दहन झाल्यानंत्र त्याचे नाव 
भूत असे होते. म्हणजे तो अमुक नावाचा माणूस होता. ते उत्पन्न होऊन वर्तमानकाक्ी नसतात ते भूतस्थ 
झाल्याने त्याचे नाव भूत असे होते. असा ब्रह्मापासून आजपर्य॑तच्या विद्वानांचा सिद्धांत आहे, परंतु ज्याला 
शंका कुसंग व कुसंस्कार अस्तात त्याला त्याचे भय वादे; आंगि भूत,प्रेत, शाकिनी, डाकिनी वगरे अनेक 
शंकाकुशंकांच्या जाब्यात गुरफटून तो दु:खी बनतो. 

पाहा! जेव्हा एखादा प्राणी मस्त तेव्हा त्याचा जीव त्याच्या पापपुष्यानुसार परे श्रराच्या व्यवस्थेप्रमाणे 
मुखदृ:ख युक्त फके भोगण्यास्ताठी दुसरा जन्म धारण करते. त्या अविनाशी पस्मेश्चराची व्यवस्था कोणीही नाश 
करू शकतो काय ? अडाणा लोक वैश्यकशाश्न॒ अधवा पदार्थविज्ञान यांचे वाचन, श्रवण व विचार शुन्य होऊन 
सन्निषात ज्वगासारखे शारीरिक आजार आणि उम्मादादीसारखे मानसिक रोग झालेल्‍्या व्यक्तीला भुताने झपाटले 
आहे असे समजतात. त्यांगा योग्य औषधोपचार पथ्यपाणी डू. उचित काम करण्याऐवजी लबाड, पाखंडी, 
महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थ, भंगी, चांभार, शुद्र, म्लेच्छांदि यांच्यावर विश्वास ठेवून अनेक प्रकारची ढों गबाजी, 
फसवाफसवी, उटे अन्न खाणे, गंडादोरा बांधणे, जादूटो णा, इत्यादी खोरे मंत्रतंत्र करता व करविततातत्यायोगे 
त्यांच्या धनाचा नाश होतो, मुलांची दुर्दशा होते, रोग वाढतों आणि दुःख देत फिस्तात. अशा अडोछस आणि 
पक्का दु्बद्धि, पापी, स्वार्थी माणसांकडे जाऊन विचास्तात की, 'महाराज ! या मुलाला, मुलीला, ख्लीला किवा 
पुरुषाला माहीत नाही काय जाल हो ?' तेव्हा ते सांगतात की, 'वांच्या अंगात मोठ भूत, प्रेत, भैरव किंवा 
शौतलादि देवी आली आहे. जोवर तुम्ही त्याचा उपाय करीत नाही तोवर ते जाणार नाहीत वत्यांचा ते प्राण 
पेतील. तुम्ही जर त्यांगा मलिदा अथवा इतकी भेट द्याल तर आम्ही मंत्र, जप पुस्क्षरण करून त्यांना झाडफूक 


शिक्षण विचार २० डुसरा समुल्लास 


करून टाकू.' यावरते आंधक्के आणि त्यांचे नातेवाईक त्याला म्हणतात, 'महाराज ! पाहीजे तर आमचे सर्वस्व 
घ्या; पण याला बरा करा.' याने त्यांचा डाव साधतो. ते धूर्त लोक म्हणतात, “ठीक आहे. इतक्या वस्तू आणा, 
एव़ी दक्षिणा दवा. देवाला अमुक पदार्थ अर्पण करा. ग्रहदान करा." झांजा, मृदंग, ढोल, थाक्ी ते आजान्यासमोर 
वाजवितात, गातात आणि त्यांच्यापैकी एक ढोंगी उन्मत्तपणे नाचून उड्ा मारीत म्हणतो, 'मी याचा प्राणच 
धेणार.' तेव्हा ते आंध्र म्हणजे अंधश्रद्धाढ्दू लोक निम्नकोटीच्या लोकांच्या पायांवर डोके ठेवून म्हणतात, 
'नुम्हाला हव॑ अस्ेल ते ध्या. पण याला वाचवा.' यावर तो लबाड म्हणतो, 'मी हनुमान आहे: आणा चांगली 
पिठाई, तेल, शेंदूर, सत्वा मणाचे रोट आणि लाल लंगोट. मी देवी किंवा भैरव आहे. आणा दारूच्या पाच 
बाटल्या, वीस कों बड़ा, पाच बकरे, मिठाई आणि वद्े.. जेव्हा ते सांगतात की , व ते ध्या. तेब्हा तो उन्मत्त 
जास्तच नाचू लागतो. परंतु जेब्हा एखादा शहाणा माणूस त्याला पाच जोडे मारतो, लाधांनी तुडवतो किंवा 
दंडुक्याने चोपतो तेव्हा त्याच्या अंगात आलेला मारुती, देवी किंवा भैरव लगेच प्रसन्न होऊन पढ्कून जातात, 
कारण लोकांना लुबाडण्यासाठी लबाड़ लोकांनी केलेले ते निव्ब ढोंग असते. 
ग्रहशांतीचे ढोंग 


तसेच, जेव्हा अस्रे अडलेले लोक ग्रहग्रस्त, ग्रहरूप ज्योतिर्विधाध्यासीकडे जाऊन विचारतात की, 
"महाराज! याला काय झालय ?' तेव्हा ते सांगतात की, 'याच्यावर सूर्य बारे क्रूर ग्रहांचे आक्रमण झाले आहे. 
त्यासादी तुम्ही त्यांची शांती, पाठ, पूजा, दान करविल्यास तो बरा होईल. गाहीतर याच आजारान कष्ट दुःख 
सोसत तो मरून गेल्यास आश्चर्य नाही. 

(उत्तर) बोला ज्योतिर्विंद ! जशी ही पृथ्वी जड (अचेतन) आहे तस्ेच सूर्य आदि लोक आहत, ते उष्णता 
आणि प्रकाश देण्याखेरीज इतर काहीही करू शकत नाहीत. काय हे चेतन आहेत ? क्ुद्ध होऊन दु:ख आणि 
शांत होऊन सुख देक शकतील ? 

(प्रश्न) या जगात राजा व प्रजा सुखी व दुःखी होत आहत ते ग्रहांचे फक नाही काय ? 

(उत्तर) नाही. ती सारी पापपुण्याची फक्े आहेत. 

(प्रश्न) तर मा ज्योतिषशाश्र खोटे आहे काव ? 

(उत्तर) नाही. त्यामध्ये अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित या ज्या विद्या आहेत त्या सर्व खन्‍्या आहेत, 
परंतु ग्रहनच्या फाचे जे ढोंग माजबले अहे ते मात्र सर्व खोटे आहे. 

जन्मपत्रिकेचे ढोंग 

(प्रश्न) ही जन्मपत्रिका अहे ती निरर्थक आहे काय ? 

(उत्तर) होय. ती जन्मपत्रिका नसून तिचे नाव 'शोकपत्रिका' ठेवले पाहिजे. कारण जेव्हा बाढाचा जन्म 
होतो तेव्हा सर्वाना आनंद होतो. मात त्याची जन्मपत्रिका तयार हो ऊन ग्रहमची शुभाशुभ फके समजत नाहीत तो 
पर्यतच तो आनंद टिकतो. जेव्हा पुरोहित जन्मपत्रिका बनविण्याची गोष्ट काढतो तेब्हा बाछाचे आईबाप 
पुरोहीताला सांगतात, “महाराज ! आपण खूप चांगली जन्मपत्रिका तयार करा." आईबाप श्रीमंत असल्यास 


सत्यार्थ प्रकाश २१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


फलन्योतीषी लाल पिवल््या रेधोट्या ओदून चित्रविचित्र जन्मपत्रिका तयार करतात आणि आईबाप गरीब 
अस्ल्याप्तसामान्य प्रकारची जन्मपत्रिका बनवून शुभाशुभ फल सांगावला येतात. मण आईबाप ज्योतिषीबुवासमोर 
बसून विचारतात, 'याची जन्मपत्रिका चांगली आहे ना?” ज्योतिषी सांगतो, 'जे आहे ते सांगतो. याचे जन्मग्रह 
अत्यंत चांगले असून मित्रग्रहही उत्तम आहेत. वामुद्रे तो धनाढ्य वे प्रतिष्ठावान्‌ होईल. चार लोकांत बसला 
महणजे सर्वावर त्याचे तेज पडेल. शरीराचे आरोग्य उत्तम असून त्याला राजमान्यताहीं मिक्रेल.' इत्यादी गोष्टी 
ऐकून वडील म्हणतात, 'वाहवा ! ज्योतिषीबुवा, तुम्ही खुपच चांगले आहत. परंतु यातूर आपला हेतू साध्य 
होणार नाही हे ओखून ज्योतिषी पुढे सांगतो, 'हे ग्रह तर उत्तम अहेत. परंतु काही ग्रह क्रूर अहेत, त्यामुक्े 
अपुक अमुक ग्रहांच्या योगामुछे मुलाला आठव्या वर्ष मृत्युयोग आहे. हे एकताच आईबाप पुत्रजन्माचा आनंद 
विसरून शोकसागरात बुड़ू लागतात आणि ज्योतिषदुवांना विचारतात, 'महाराज! आता आम्ही काय करावें." 
यावर ज्योतिषीजी सांगतात, 'उपाय करा. गृहस्थ विचासतो, 'कोणता उपाय करायचा?' पर ज्योतिषीजी सांगू 
लागतात, 'अस्ं-अस दान करा, ग्रह शांत साठी मंत्रजप कखा आणि नेहमी ब्राह्मणांना जेब घालाल तर बहुधा 
नवग्रहांची विपन दूर होतील.. येथे ते अनुमान' शब्द अशाप्ताठी वापरतात की एवढे सारे करूनही मुलगा मेलाच 
तरत्यांना असे म्हणता यावे की, 'आम्ही काय करणार ? पस्मेश्वरापुढ्धे कोणाचे काय चालणार ? आम्ही तर खूप 
खटपट केली आणि तुम्हीही कखून घेतली. पण त्याचे कर्म तसचे होते !! आणि जर योगायोगाने मुलगा वाचलां 
तर, तर ते म्हणणार, 'बधा आमचे मंत्र, देवता आणि ब्राह्मण यांचे केवढे सामर्थ्य आहे ! यांती तुमच्या मुलाचा 
जीव वाचविला.' अशा वेढ्ी त्यांच्या जपाने व मंत्रपाठाने मुलाचे प्राण वाचले नाहीत तर त्या लबाडमाण प्रांकडून 
दुष्पट-तिप्पट रुपये वसूल केले पाहिजेत आणि मूल बाचले करीही पैसे वसूल केले पाहिजेत. कारण 
ज्योतिषदुवांनी सांगितले होते की, 'याचे कर्म आणि परमेश्नराचे नियम मोड पण्याचे सामर्थ्य कोणाततत नही. 
त्या गृहस्थानेही अस्े म्हणाव़े की, 'हा आपल्या कर्मामुले आणि एस क्षराच्या नियमापुक्े वाचला आहें; तुपच्यो 
प्रयलांपुक्े वब्हे.' तसेच गुरू कौरेही दानपुण्य करायला लावून ते स्वतः सारे घेत अंसतील हर त्यांगाही 
ज्योतिषीबुवांना जे उत्तर दिले तसेच उत्तर दिले पाहिजे, 
मंत्र-तंत्र 

आता शीत्रा (देवी रोगाची देवता) आणि मंत्र, तंत्र, यंत्र इत्यादीच्या बाबतीतही हे लोक अशीच सो गे- 
ढोंगे करतात. कोणी म्हणतो, 'आम्ही मंत्र म्हणुर गंडादोरा किंवा यंत्र वगैरे तयार कछून दिल्‍्यास आमचे देवः 
आणि पीर त्या मंत्रय॑त्राच्या प्रतापाने त्याला काही विध्नबाधा होऊ देत नाहीत.' त्यांनाही असेच विचारले 
पाहिजे की, 'तुम्ही मृत्यु, परमेश्चवराचे नियम आणि कर्मफक यांच्यापायून रक्षण करू शकता काय ? तुम्ही हे सारे 
करता तरीपण कितीतरी मुले मरतात. किंबहुना खुदद तुमच्या घरची मुलेही मस्तात. तुम्ही कुणाचे मरण टात्नू 
शकता काय ?' यावर ते लबाड लोक काहौही बोलू शकत नाहीत; आणि येधे आपली डाक शिजणारनाही असे 
समजतात. म्हणून हे सर्व खोटे व्यवहार सोडून देऊन धार्मिक, सर्व देशाचे उपकारकर्ते, निष्कपट वृत्तीने सर्वाना 
विद्या देणारे, उत्तम विद्वान लोक जसे जगावर उपकार कसतात सससे त्यांच्यावरही उपकार करावेत. हे काम कधी ही 


शिक्षण विचार सर डुसरा समुल्लास 


कर. । 


सोडू नये. जे लोक रसायन, जारण, मारण; मोहन; उच्चाटण; वशीकरण वगरे लीलाबकरतात तेही अत्यंत पामर 
आहत असे स्मजले पाहिजे. 
बीर्य रक्षण 

वरील सगढ्या गोष्टी खोट्या आहेत हे मुलांगा लहानपणीच पटवून दिले पाहिजे. म्हणजे आपली मुले 
कोणत्याही भ्रमात सापडून दुःखी होणार नाहीत: वीयाचि रक्षण केल्याने आनंद मिक्रतो आणि वीर्यनाश हा 
दुःखाला कारणीभूत होतो याची जाणीव करून दिली पाहिजें. उदाहरणार्थ, 'बघा, ज्याच्या शरीतत वीर्य 
सुरक्षित राहते त्याचे आरोग्य, बुद्धि, बक्र, पराक्रम वादून खूप सुख मिछते, वीर्यरक्षणाची रीत अशी आहे की 
विषयवासनेच्या गो्टी बोलू-ऐकू नयेत. विषयी लोकांची संगत धरू नये, विषयवासनेचे चिंतन करू नये, ख्रीचे 
दर्शन, एकांतसेवन, संभाषण व स्पर्श वगरे गोष्टी ब्रह्मचान्यांनी टाढून उत्तम शिक्षण व पूर्ण विद्या मि्बबावी, 
असर तुम्हीही वागावे, ज्याच्या शरीरात वीर्य नसते तो नपुंसक महाकुलक्षणी असतो आणि ज्याला प्रपेह (परमा) 
रोग होतो तो दुर्ब, निस्‍्तेज, निर्बुद्ध बनतो. त्याच्यातील उत्साह, साहस, पैर्य, बक; पराक्रम वगैरे गुण नाहीसे 
होऊन तो स्वतः नष्ट होतो. तुम्ही जर यावेल्ी उत्तम शिक्षण घेतले नाही, विद्या मिकवविली नाही, वीयचि रक्षण 
केले नाही तर या जन्पात पुनः तुम्हाला अशी सुवर्णसंधी मिक्रणार नाही. जोपयँत आम्ही ग्हस्थाश्रमातील 
कर्तव्यें पार पाडणारे जिवंत आहोत तोपय॑त तुम्ही विद्याध्ययन केले पाहिजे व शरीरसामर्थ्य वाढविले पाहिजे.' 
अशाच प्रकारचा इतरही उपदेश आई वडिलांनी मुलांगा करवा. 

महणूनच वरील वचनात 'मात्मान्‌ पितृमान' हे शब्द आले आहेत. याचा अर्थ असा की मुलाच्या 
जन्मापासून पाचव्या वर्षापरय॑त पुलाना मातेने आणि वयाच्या सहाव्या वर्षापायून आठव्यावर्षाप्य॑त पित्याने 
शिक्षण द्वावे. नवव्या वर्षाच्या ्रारंभी द्विजांनी आपल्या मुलांचे उपनयन (पुंज) करन त्यांना आचार्यकुलात 
महणजे जेथे पूर्ण विद्वान पुरुष व पूर्ण विदुषी ख्लिया विद्यादान करतात, तेथे मुलांना व मुलींना पाठवाबे आणि 
शुद्रादि वर्णाच्या लोकांी उपनयन न कसा विद्याध्यासासाठी मुलांना गुरुकुलात पाठवावे. जे लोक शिक्षणाच्या 
बाबतीत मुलांचे लाड न करता त्यांना शिक्षा कसतात त्यांचीच मुले विद्वान, सभ्य व सुशिक्षित बनतात, याला 
व्याकरण महाभाष्याचा पुढील आधार अहे :- 

सामृतैः पाणिभिष्नन्ति गुरतो न जिषोक्षिते: । 

लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणा: ॥ ब्या.मह. अ. ८ बा. !|इलो. ८ 

अर्थ :- जे आई-वडील आणि आचार्य मुलांना व श्िष्यांना ताइन (शिक्षा) करतात ते जणू आपल्या 
मुलांना व शिष्यांना आपल्या हातांनी अमृत पाजतात; आणि जे मुलांचे किंवा शिष्यांचे लाड करतात ते 
आएल्या मुलांना व शिष्यांना विष पाजून त्यांचा नाश करतात: कारण लाडाने मुले व शिष्य दुर्ुणी आंणि 
शिक्षेने (ताइनाने) सदगुणी बनतात. मुले आणि शिष्य यांनीही शिक्षा झाल्यास त्यावहल वाईट वाटून नेता 
आनंदच मानावा आणि लाड झाल्यास त्याचे दुःख मानावे. मात्र माता, पिता आणि अध्यापक यानी मनाते 
ईर्ष्या व द्रेष बाकगून शिक्षा करू नये. वर त्यागी भीति दाखवादी. परंतु मनातूर त्यांच्यावर कृपाहही ठेवावी, 


सत्यार्थ प्रकाश २३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


* सदाचाराचे शिक्षण 

इतर शिक्षणाप्रमाणेच चोरी, जारी, आस, प्रमाद, मादक पदार्थ सेवन, मिध्या भाषण, हिंसा, क्रौर्य, 
ईर्ष्या, द्रष, मोह इत्यादी दोष मुलांनी सोडावेत व सत्याचरण करावे, अशी शिकवण त्यांना द्यावी, कारण 
एजाद्या व्यक्तीने एकदा जरी चोरी, जारी, मिध्या भाषण अशासारखी गोष्ट केली तरी तिच्या मृत्यूपय॑त तिला 
प्रतिष्ठा मिकवत नाही. केलेली प्रतिज्ञा मोडल्याने जस्े नुकसान होते तसे नुकसान इतर को णत्याही गोशैने होत 
नाही, म्हणून ज्याच्या समोर जी काही प्रतिज्ञा केली असेल त्याच्या समोरती जशीच्या तशी पूर्ण केली पाहिजे, 
उ्ाहरणार्थ, एजब्याने दुसन्याला सांगितले की, 'मी तुला अमुक वेब भेटेन किंवा तू मला अमुक वे भेट 
किंवा अमुक वस्तू मी अपुक वेकी तुला देईन.' ते त्याने केले नाही तर त्याच्यावर को णी विश्वास ठेवणारनाही 
महणून प्रत्येकाने नेहमीच खरे बोलावे व दिलेला शब्द पाककावा, कोणी ही गर्व करू नये: कारण 'अभिमान: प्रिय 
हन्ति' अस्से विदुरनीतीचे वचन आहे. अभिमान म्हणने अहंकार हा सारी शोभा व लक्ष्मी यांचा नाश करतो. 
महणून गर्व करू नये. फसवाफसवी, कपट व कृतछतता यामु्के आपलेच हृदय दुःखी होते; मग इतरांची काय 
कथा ? आत एक व बाहेर एक अस्णे, दुसन्यास मोहात अडकविणें आणि दुस्त्याचे कायनुकसान होईल याची 
पर्वान करता आपला स्वार्थ साधणे वाला फस्वणुक व कपट अस्ले म्णतात, कोणी केलेले उपकारन स्परणे 
महणजे कृतप्नता होय. क्रोध कौरे दुर्गुण आणि कटुवचन सोहून देऊन माणसाने शांत व मधुरवचनच बो लावे 
आणि फार बड़बड करू नये. जेवढे बोलाववास् हवे त्याहुन कमी अथवा जास्त बो लू! मोठ्यांना मान झयावा. 
तेसमोर येताच आपण उठ त्यांना उच्चासनावर बसबावे आणि प्रथम 'नमस्ते' कावे. त्यांच्याप्तमोरउत्तमासनावर 
ब्ू नये. सभेमध्ये जेधून कोणी आपल्याला उठविणारनाही अशा आपल्या यो यततेच्या जागी बससावे, जेणेकरन 
कुणी उठविणार नाही. कोणालाही विरोध करू नये. प्रसनतेने गुणांचे ग्रहण व दोषांचा त्याग करवा, प़जनांची 
संगत धरावी आणि दुशंचा त्याग करावा. आपले आई-बडील आणि आचार्य बांची तनमनधनाने व उत्तमोत्तम 
परदाधानी प्रेमपूर्वक सेवा करावी. 

यान्यस्माक ६ सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि॥ है. शिक्षा. !! 

त्याचाअर्थ अस्रा की आई-वडील व आचार्य यात्री आपल्या मुलांगा व शिष्यांना नेहमी सत्याचा उपदेश 
करावा; आणि अस्ेही सांगावे की आपली जी-जी पर्मयुक्त कृत्ये अहेत त्याचे तुम्ही ग्रृण करा आणि जी -जी 
दुष्ट कृत्ये आहेत त्यांचा त्याग करीत जावा. जे-जे सत्य जाणाल त्याचा प्रकाश व प्रचार करा. कोणाही पाखंडी 
वदुग़चारी माणसावर विश्वास ठेवू नका; आणि आई-बडील व आचार्य जे-जे उत्तम कार्य करण्यास आज्ञा देतील 
त्या आ्ञांचे पुर्णपणे पालन करवे, जस्से, आई-वडिलांनी धर्म, विद्या, सदाचरण यांविषयीचे एलोक, 'निष्टु', 
'निरक्त', 'अदटाध्यायी हे ग्रंथ अधवा इतर सूत्े किंवा वेदमंत्र तोंडपाठ करबून ध्यावेत व त्यांचा' अर्थ पुन:पुतः 
विद्या्थ्याना समजावून सांगावा. जे प्रधम समुल्लासात परमेश्षराचे व्याख्यान केले अहे त्याप्रमाणे मानून पेन 
पसमेश्नराची उपासना करावी. ज्यायोगे आरोग्य, विद्या व बल प्राप्त होल अशा प्रकारचे भोजन, वन आणि इतर 
व्यवहार करावेत व जेवढी भूक अस्ेल त्यापेक्षा थोड़े कमीच खावे. मद्य, मांसाचे सेवन करू नये. अज्ञात सखोल 


शिक्षण विचार श्ढ उसरा समुल्लास 


ः 'जाऊ नये. कारण जलचर अधवा दुसन्या एखाद्या वस्तूपासून दुखापत हो प्याची शक्यता असते आणि 
पोहायला येत ने तर बुडून मरण्याचीही भीती असते. “नाबिज्ञाते जलाशये' हे मरूचे वचन अहे. 
माहिती नसलेल्यो जलाशयात उतरून स्तान वगरे करू नये. 
इष्टिपूत न्यसेत्पादं वस्त्पूर्त जल॑ पिलेत्‌। 
सत्यपूता बदेद्वा्च मन: पूर्त समाचरेत्‌॥ रन. अ. ६। लो. १६ 
अर्थ :- दृष्टि खाली करन उंचसखल जागा पाहन चालावे. पाणी व्लगाल केरन य्यावे. सत्याने पवित्र 
करून वचन बोलावे. मनाने विचाराचे आचरण करावे. 
माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठित: । 
नशोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा।। चाणक्य तैरि अ, २ इलो. ११ 
हे कोण्या कवीचे वचन आहे. ज्या आईबापांरी आपल्या मुलांना शिक्षण दिले नसेल ते त्यांचे पूर्णपणे 
वैरीच होत. ज्याप्रमाणे हंसाच्या समुदायात बगछे शोभत नाहीत त्याप्रमाणे ते विद्वानाच्या सभेत तिस््कृत होतात 
आणिशोभतनाहीत, आपल्या पुलांना तनमनध॑नाने विद्या, धर्म, सभ्यता आणि उत्तम शिक्षण देणे है आईवडिलांचे 
कर्तव्य कर्म , परमधर्म आणि कीर्तिचे कार्य आहे. 
ब्रालशिक्षणाविषयी हे थोडेसे विवेचन केले. एवद्यावरून बुद्धीमान लोक पुष्कक काही समजून घेतील. 
इति: 
सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषिते बालशिक्षाविषये 
द्वितीय: समुललास: सम्पूर्ण: ॥२॥ 


मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेढा 'सत्यार्थ प्रकाश' वा अपूर्व ग्रंधाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 


महणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवर्डाप्रमाणे कुदून ही बाचन केले तरी 
वाचकांना निश्चितच लाभ होईल. - 


सत्यार्थ प्रकाश २५ महर्षि दवानंद सरस्वती 


ड 
अध्ययन व अध्यापन 


< हेच खरे भूषण 

आता तिस्या समुल्लासात अध्ययन-अध्यापनाविषयी आम्ही लिहित आहोत. संततीस उत्तम विद्या, 
शिक्षण, गुण, कर्म आणि स्वभावरूपी आभूषणांनी अलंकृत करणे हे माता, पिता, आचार्य व संबंधित यांचे 
मुख्य काम आहे. सोने, चांदी, माणिक, मोती, मंगक वौरे रलांचे दागिने धारण केल्याने माणसाचा आत्मा 
कधीही सुभूषित होऊ शकत नाही. कारण आभूषणे धारण केल्याने केवक देहाभिमान व विषयासत्ती वाहते; 
आपि चोरांची भीति तसेच मृत्यूचीही' शक्यता असते. आपण जगात असे पाहतो की अंगावर दागिने धातल्यापुले 
दुशंच्या हातून बालकार्दिचा मृत्यूही होतो. 

जिद्याविलासमनसो ध्रृतशीलशिक्षा: सत्यब्रता रहितमानमलापहारा: । 
संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा ब्रिहितकर्मपरोपकारा: ॥ 

ज्या पुरुषांचे मन विद्या विलासात मन असते, जे सच्छौल व सुस्वभावी असत्तात, जे सत्यव्रती असूर गर्व 
व अपविम्रता यांपासून मुक्त असतात, जे मालिन्याचा नाश करणारे, सत्योपदेश व विद्यादान यांच्या द्वरे संसारी 
माणसांची दुःखे दूर केल्याने सुभूषित, वेदविहित कर्माद्वारे परोपकार करण्यात मगर असतात, ते पुरुष व त्या 
श्लिया धन्य होत, म्हणूर मुले आठ वर्षांची होताच मुलांता मुलांच्चा व मुलौंगा मुली च्या शात्रेत घालावे, दुगचारी 
शिक्षक-शिक्षिकांकडून त्यांना शिक्षण न देवविता पूर्ण विद्यायुक्त आणि धार्मिक वृत्तीच्या स्ली-पुरुष 
अध्यापकांकड़ून त्यांना शिक्षण मि्रणे योग्य आहे. 

द्विजांनी आपल्या घर मुलांचे उपनयन व मुलौंचे यधायोग्य संस्कार करून वर सांगितलेल्या आचार्य 
कुलात म्हणजे मुलांना मुलांच्या वे मुलीना मुलीच्या शाल्ठेत पाठवावे. विद्योध्ययनाचे स्थान एकांत प्रदेशात 
असले पाहिजे आणि मुले आणि मुली यांच्या शाब्ा एकमेकांपायून दोन कोस दूर असल्या पाहिजेत. मुलींच्या 
शा्रेतील शिक्षिका, नोकर सेवकादि सर्व स्निया असाव्यात आणि मुलांच्चा शाढ्ठेत शिक्षक, नोकर चाकर 
सगढे पुरुष असावेत. पु्लीच्या शा्ठेत पाच वर्षाचा मुलगा आणि मुलांच्या शाल्ठेत पाच वर्षाची मुलगी ही जाता 


अध्ययन व अध्यापन २६ तिसरा समुल्लास 


काम्रानवे:मुलेवमुली जोपव॑त ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी राहतील तो प्॑ म्नीचे किंता पुरुषांचे दर्शन, स्पर्श, 
एकांतसेवन, भाषण; विषयवासनेच्चा गोष्टी, परस्पर क्रीडा, विषयवासनेचे चिंतन आणि परप्ररांचा संग वा 
आठ प्रकारच्या मैथुनांपासून त्यांनी अलिप्त राहावे. अध्यापकांनी त्यांना या गोष्टीपासून सुरक्षीत ठेवावे. 
त्यायोगे उत्तम विद्या, शिक्षण, शील, स्वभाव, शरीर व आत्मा सामर्थ्यवान होऊन त्यांना आपला आनंद सतत 
वृद्धिगत कर्ता येईल. 

शाब्ेपासून गांव अथवा शहर एक योजन महणजे चार कोस दूर अस्रावे. शाढ्ेत सर्वाना समान अन्न, बस्र, 
निवाण आसनादी दिले जावे. मग तो राजकुमार अस्ो की राजकुमारी अस्ो किंवा गरिबाची मुले अम्लोत. प्रवानी 
तप्स्वी बनले पाहिजे. त्यांच्या आईबापांती आपल्या मुलांगा अथवा भुलांगी आपल्या आईबापांगा भेटता 
काम्ा नये अधवा एकमेकांशी कसलाही प्रव्यवहार करता कामा ये. त्यामुे सांसारिक चिंतेपायून मुक्त होजन 
त्यांगा आपल्या केवक विद्याभ्यासाची काछूजी करता येईल. ते जेव्हा प्रवासाला जातील तेव्हा त्यांच्या बरोबर 
त्यांच्या शिक्षकांनी गहिले पाहिजे. त्यामुद्रे ते कसल्याही वाईंट गोष्टी, आहत आणि चुका करणार नाहीत, 

कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌॥ पु. अ. ५ लो. १५१ 

याघा अर्थ अम्ता की वयाच्या पाचव्या अथवा आठतव्या वर्षनतर आपल्या मुलापुलींना आईबाप घरी ठेवू 
शकगार गाहीत, असा राजनियम व लोकनियम असला पाहिजे जेणेकरून त्यांना शाल्ठेत पाठवितील,जे आईबाप 
मुलांगा शात्रेत पाठविणार नाहीत, त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. मुलांची पहिली मुंज घरी आणि दुप्री पाठशाढेत 
आचार्य कुलात व्हावी. माता पिता, अथवा अध्यापक यांनी मुलांगा व मुलींगा अर्थाप्ह गायत्री मंत्राचा उपदेश 


द्ावातो मंत्र असा - 
गायत्री-मन्‍्त्र 
ओइम्‌ भूर्भुत्र: स्व: । तत्स॑खितुररेंण्यं भगों देवस्य॑ धीमहि। घिय्यो यो न॑ः 
प्रच्चोदर्यात्‌॥ यजु, ३६। ३ 


यामंत्रात प्रारंभी जो. ओ३म्‌ आहे. याचा अर्थ प्रथम समुल्लासात दिला आह. तेथे तो पाहावा, आता तीन 
महाव्याहतीचे अर्थ थोडक्यात दे आहे. “भूरिति बै प्राण:? व: प्राणवति चरा5चरं जगत भू स्वप॑भूरीश्रा: 
जो सर्व जगाच्या जीवनाचा आधार, प्राणाहन प्रिय आणि स्वयंभू अहे त्या प्राणाचा वाचक असल्याने 'भू.' हे 
परमेश्वराचे नाव आहे. “भुवरित्यपान:? 'य: सर्व दु:खमपानयति सो $पान:' जो सर्व दु:खानी रहित हे, 
ज्याच्या संगतीने जीव पर्व दु:खांपासून मुक्त होतात. म्हणून त्या परमे श्रराचे नाव 'भुव:' आहे. “स्जरिति 
व्यान:” 'यो विविध॑ जगद्‌ व्यानयति व्याप्नोति स व्यान:' जो नानाविध जगात व्याप्त हो ऊन सर्वाचे धारण 
करीत अहे महणून त्या परे श्वराचे नाव 'स्व:' अहिं. हीं तीन्हीं बचने तैत्तिरिय आरण्यकातील आहेते, 

(सवितु:) 'यः मुनोत्युपादयति सर्व जगत ससविता तस्थ' जो सर्व जगाचा उत्पादक आणि सर्व ऐश्वर्य 
देणारा आहे, (देवस्य) 'यो दीव्यति दीव्यते वा स देवः' जो सर्व सु्खें देगारा आहे ओणि ज्याच्या प्राप्तीची इच्छा 
सर्व करतात. परमेश्नराचे जे (वरेण्यम्‌) 'वर्तुमहम्‌' स्वीकार करण्यास योग्य अतिश्रेष्ठ (भर्ग:) 'शुद्धस्वरूपम्‌' 
शुद्धस्वरूप आणि पवित्र करणारा चेतन ब्रह्मस्वरूप आहे (तत्‌) त्याच परमेश्षराच्या स्वरूपाला आम्ही (धीमहि) 


सत्यार्थ प्रकाश २७ महर्षिदयानंद सरस्वती , 


"प्रेमहि' धारण करावे. कशासाठौ ? अशासाठी की (य:) 'जगदीक्षरए:' जो सविता देव परमेश्षर (न: ) 'अस्माकम्‌' 
आमच्या (ध्िय:) 'बुद्धी' बुद्धींगा (प्रचोदयात्‌) प्रेस्‍ेत' प्रेरणा करो. म्हणजें वाईट कृत्यांपायून सोडवून 
चांगली कामे करण्याम प्रवृत्त करो. 

"हे परमे कर ! हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप ! हे नित्वशुद्रबुद्धमृक्तस्वभाव ! हे अज निरञ्जन निर्विकार ! हे 
सर्वान्तरयाभिन्‌ ! हे सर्वाधार जगत्यते सकलजगदुत्यादक ! हे अगादे ! विश्वम्भर ! सर्वव्यापिन्‌ ! हें 
करुणामृतवारिधे ! सवितुर्देवस्य तव यदों भूर्धुव: स्ववीष्यं भर्गो3स्ति तद्य॑ धीमहिं दधीमहि धरमहि ध्यायेप वा 
कम प्रयोजनायेत्यत्रह। हे भगवन्‌! य: सविता देव: परमेक्षरों भवज्नस्माक थिय: प्रचोदयात्‌, स एवास्माक पज्य 
उपासनीय इश्देवो भवतु नातो5न्यं भवत्तुल्यं भवतो5धिक च कब्नित्‌ कदाचित्मन्यामहे।' 

है मुनुध्यानो ! जो सर्व समर्थामध्ये समर्थ, मच्िदानन्दानन्तस्वरूप, रित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त 
स्वभावी, कृपासागर, वधावोग्य न्याय करणारा, जन्ममरणादि क्लेशरहित, आकारहित, सर्वांची अंत:करणे 
जाणणारा, सर्वाचा धर्ता ( धारण करणारा) पिता, उत्पादक, अन्नारदीनी विश्वाचे पोषण करणारा, सकल ऐश्वर्यपुक्त 
जगाचा निर्माता, शुद्धस्वरूप असू प्राप्तीची कामना करण्वापत योग अहे; त्या परे ्षाचे जे शुद्ध चेतनस्वरूप 
आहे तेच आम्ही धारण करावे. बाचा उद्देश असा की आमचा आत्मा आणि बुद्धी यांचा अंतर्यामीस्वरूप 
असलेल्या त्या परमेश्रराने आम्हांला दुराचार व अधर्मयुक्त मार्गापासुन दूर करू श्रेष्ठाचारी व सत्यमागनि 
चालवावे, त्याला मोडून दुसन्या कोणत्याही वस्तूचे ध्यान आम्ही करू नये. कारण त्याच्या बरोवरीचा अथवा 
त्याच्याहुन मोठा, असा कोणीही नाही. तोच आमचा पिता, राजा, न्यायाधीश व सर्व सुखे देणारा अहे. 

अशा प्रकार गायत्री मंत्राचा उपदेश करून संध्योपाय्नाच्या क्रिया जे स्नान, आचमन, प्राणायाम वे 
आहेत त्या शिकवाव्या. प्रथम स्नान अशासादी की त्यायोगे शरीराच्या बाह्य अवयवांची शुद्धी होते आणि 
आगोग्य प्राप्त होते. याला आधार: - 

अद्धिर्गात्नाणि शुध्यन्ति मन: सत्येन' || 

ता या मत्या शशबग पे सप खु. अ. ५ इलो. १०९ 

हा मनुस्मृतीतील एलोक आटे. पाण्याने शरीराचे बाह्य अवयव, सत्याचरणाने मन, विद्येने आणि तपाने 
महणजे सर्व प्रकारचे कष्ट देखील सहन करन पर्माचरण केल्याने जीवात्मा, ज्ञागने महणने पृथ्वीपापूर 
परमेश्रापय॑तच्या सर्व पदार्धाच्या विवेकादरे बुद्धी व हृढनिश्चय हे पवित्र बनतात. म्हणून जेवणापूर्वी स्तान 
अव्य केले पाहिजे, 

प्राणायाम 

दुसरा 'प्राणायाम' त्या बाबतीतील प्रमाण असे आहे :- 

प्राणायामादशुद्धिक्षये ज्ञानदीपिराविवेकख्याते: ॥॥ वोग. प. २। मू- २ 

हे योगशाब्लातील सूत्र आहे. जेव्हा माणूस प्राणावाम करत तेव्हा क्षणोक्षणी उत्तरोत्तर अशुद्ीचा नाश व 
ज्ञानाचा प्रकाश होत जातो. जो पय॑त मुक्ती होत नाही तो पर्वत त्याच्या आत्य्याचे ज्ञान सतत वाढ़त जाते. 


+ उध्ययन व अध्यापन" २८ तिसरा सपुल्लास 


दहान्ते ध्मायमानानां धातूनां च यथा मला: । 

तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषा: प्राणस्य निग्रहात्‌॥ एन. अ. ३7ल्‍ो ७२ 

रे ज्या प्रमाणे अनौत तापविल्याने सुवर्णादी धातूंतील मद नष्ट होऊन ते 
शुद्ध होतात त्या प्रमाणे प्राणावाम केल्याने मन आदी इंद्रियांचे दोष क्षीण हों ऊन ती निर्मक बनतात, 


ग्राणायामाचा विधि 

प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य। योगरूत पा. !। हु. ३४ 

ज्या प्रमाणे अति वेगाने वमन झाल्यास पोटातील अन्न व पाणी बाहेर पड़ते त्या प्रमाणे प्राणाला वेगाने 
बाहेर फेकून यथाशक्ती बाहेरच रेखून धरावे. जे्हा बाहेर कादावयाचे असेल तेव्हा मूलेंद्रियाला वर ओदूर वायू 
बाहेर फेकावा. जोपय॑त मूलें द्रियाला वर ओदून घरले जाते तो पद॑त प्राण बाहेर राहतो. याच प्रमाणे प्राण जास्त 
वेह्पय॑त बाहेर राह शकतो. जेव्हा गुदमरल्यासारखे होईल तेव्हा हक्ूहलू श्रास्र आत घ्यावा.पसत हीच प्रक्रिया 
सामर्ध्य व इच्छा अस्लेल तोपय॑त करीत राहववे आणि त्याचवेद्ली मनातल्या मगात ओ३म्‌ चा जप करौत 
राहिल्‍याने आत्मा व मन ह्वांची पवित्रता व स्थिरता होत असते. 

एक 'बाह्यविषय' म्हणजे प्राणाला बाहेरच जास्त वेक रोखून धरणे, दुसरा 'आध्यन्तर' महणने प्राणाला 
आतच जितका वेक्न रोखून धरता येईल तितका वेक रोखून धरणे. तिसरी स्तम्भवृत्ति' म्हणजे एकदाच जेथल्या 
ते प्राणाला यथाशक्ती रोखून धरणे. चौथा प्रकार 'बाह्याभ्यन्तराक्षेपी'. म्हणजे प्राण आतून बाहेर जाऊ 
लागतो तेव्हा त्याच्या विरुद्ध त्याला बाहेसन आत ध्यावे आणि वो बाहेरन आत येऊ लागताच त्याला आतून 
प्रक्ता मारून बाहेरच थोपवून धरावयाचे. अशा प्रकारे एकमेकांच्या विरुद्ध क्रिया केल्यास श्राप व उच्छुवास 
बांची गती थांबून प्राण आपल्या स्वाधीन होतो. त्यायोगे मन व इँद्रेये ही आपल्या स्वाधीन राहतात, बकर व 
पुरुषार्थ वादून बुद्धी तीत़ व सृक्ष्मरूप होत जाते त्यामुक्के ती अत्यंत अवधड व सूक्ष्म विषयही चटकन ग्रहण करते. 
त्यायोगे माणसाच्या शरीरातील वीर्य पंच वादतों आणि त्याला स्थिर बढ, पराक्रम व जितेंद्रियता प्राप्त 
झाल्याने तो थोड़याच काछात सर्व शाख्र समजून प्रकट करण्यात प्रवीण होतों. अशाच प्रकारे ख्नौनेही योगाभ्यास 
करावा. भोजन, कपडालत्ता, बसणे, उठणे, बोलणे, चालणे, लहानमोठ्यांशी योग्य प्रकारे वागणे या बाबतीत 
उपदेश करवा. 


ब्रह्मययज्ञ 
संध्योपासनेला ब्रह्मयजञ असेही म्हणतात. तकरहातावर 'आचमन' तेवद्यराच जलाने करावयाचे असते. 
जेबढ़े पाणी एका घोटात घशातून हृदबापयंत जाऊन पोहोंचेल तेवढे तकहातावर धेऊन तक्व्याचे मूक व 
मध्यभाग यांना ओठ लावून ते पाणी प्राशन करावे. त्याहुन जास्‍्त अथवा कमी पाणी घेऊ नये. त्यायोगे 
घरशातील कफ व पित्त निवृत्ति थोड़ी फार होते. त्यानंतर 'मार्जन' म्हणजे मधले व करंगढ्लौच्या जबछूचे बोट 
(मध्यमा व अनामिका) यांच्या टोकांनी ढोल वगैरे अवयवांवर पाणी शिंपडावे, त्याने आल्स दूर होतो, आछस 
नसेल व पाणी नसेल तर मार्जन करू नये. त्यानंतर समंत्रक प्राणायाम, मनसाप्पर्क्रिमण, उपस्थान नंतर परमेश्षराची 


सत्यार्थ प्रकाश २९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


। प्रार्थना व. 4 मग 'अधमर्षण' म्हणजे पाप करण्याची इच्छा देखील कधीही 
मनात येऊ देऊ नये. ही संध्योपासना एकांत स्थक्ी एकाग्रचित्ताने करावी. 
अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थित: । 
साबित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥ प्तु. अ. र लो. १०४ 
हे मुुस्मृतीतील वचन आहे. आयात महणजे एकांत ठिकाणी जाऊन, सावधान होऊन, जलाशया जवछ 
राहून सावित्री महणजे गायत्री मंत्राचा उच्चार अर्थ प्मजून आणि त्याप्रमाणे आपले आचरण ठेऊन नित्य करमें 
करावीत परंतु हे मनातून करणे उत्तम होव. 

देवयज्ञ 


दुसरा देवयज्ञ, हा अमिहोत्र आणि विद्वानांचा सत्संग व सेवा इत्यादीच्चा द्वरे होतो. संध्या आणि 
अभिहोत्र सकाद्ी व संध्याकाछी असे दोनचवेछा करावे. दिवस व राज़ यांचे दोनच संधिकाक असतात, ड्तर 
नाहीं, कमौत कमी एक तास ध्यान अवश्य करावे, ज्याप्रमाणे योगीजन स्माधिस्थ होऊन परमे क्षराचे ध्यान 
करतात तशीच संध्योपासनाही करीत अस्रावे. तसेच सूरयोदयारंतर आणि यूर्यास्ताच्या आधी, अमिहोत्र 
करण्याची वे आहे, त्यासाठी धातूची किंवा मातौची वेदी वनवावी. ही वेदी वरच्या बाजूस १ १ किंवा १६ 
अंगुल्े चौकोनी व तितकीच खोल आणि तकाशौ ३ किंवा ४ अंगुक्षे रंद अम्तावी. या प्रमाणात वेदी बनवावी, 
(१२ अंगुरे महणजे एकवीत) वरच्या बाजूस जेवदी रद असलेल त्याच्या एक चहुर्धाश रंदी तछाशी असावी. 
कर तिच्यामध्ये चंदन, पढ्स किंवा आंबा यांसरारख्या श्रेष्ठ काष्ाचे तुक़े बेदीच्या आकाराचे 

कापून रचावेत. त्यांच्या मध्यभागी अभी ठेवून पुन: त्यावरसमिधा म्हणजे वर सांगितलेले लाकडाचे 
तुकडे रचावेत, एक प्रोक्षणीपात्र 835०० असे आणि तिसे प्रणीतापात्र €््रब्ब्म्न-ब॥ तसेच 
एक ६-2 अशा प्रकारची आज्यस्थाली म्हणजे तूप ठेवण्याचे भांडे व चमचा(९8)-....- हे सोने, चांदी, 
अथवा लाकूड यांचा बनवून ध्यावा. प्रणता वश्रोक्षणी पात्र पाणी ठेवण्यास्ाठी व हात धुण्यासाठी पाणी घेणे 
सुलभ व्हावे यांकरिता अहेत, नंतरते तृप नीट पाहून ध्यावे आधि पुढल मंत्रांनी होम करावा:- 

ओ भूरूनये प्राणाय स्वाहा । भुवर्बायब्रे5पानाय स्वाहा । स्व॒रादित्याय 
व्यानाय स्वाहा । ४ स्वरग्निबाय्वादित्ये+य: प्राणापानव्याने भ्यः 
स्वाहा॥ इ. अमिहोत्राचा! पर जास्त आहुत्या द्यावयाच्या असल्याप्त, 

बिश्चानि वेब सबितर्दुरितानि परा सुब। यद्भदई तन्न आ सुबन ॥। यु. अ. ३० मं. ३ 

हा मंत्र आणि पूर्वोक्त गायत्री मंत्र महणूर: अधगती 'ओं' 'भू.'व जाश के सर्व परमेश्षराची नावे 
आहत, त्यांचे अर्थ पूर्वी सांगितले आहेत. 'स्वाहा' या शब्दांचा अर्थ हा आहे की आत्म्यामध्ये जे जान असेल 
तसेच वाणीने बोलावे, त्याहन वेगकरे बोलू नये. ज्या प्रमाणे फरमेश्रराे सर्व प्राण्याच्या सुखासाठी या जगातील 
सर्व पदार्थ निर्माण केले आहेत त्या प्रमाणे माणसांनीही परोपकार केला पाहिजे. 

होमाचे फव्ठ 
(प्रश्न) होमाने काय उपकार होतो ? 
(उत्तर) सर्व लोक जाणतात की दुर्ग युक्त वायु व पाणी यांपायून रोग होतात, रोगामुल प्राण्यांना 


अध्ययन व अध्यापन ३० तिसरा समुल्लास 


< बाउलट सुगंधित वायु व पाणी यांच्या पासून आरोग्य प्राप्त होते आणि रोग नष्ट झाल्याने सुख 
प्राप्त होत असते. 

-(पश्न) चंदन वार धासून ते कुणाच्या अंगाला लावले अथवा दूप कौरे खाबयास दिले हरतों मोठा उपकार 
होईल. परंतु चंदन व तृप अमीत जादू व्यर्थ नष्ट करणे ही काही शहाणपणाची गोष्ट नाही. 

(उत्तर) तुम्हांला पदार्थ विज्ञानाचे ज्ञान असते तर तुम्ही असे कधीच बोलला नसता, कारण कोणत्याही 
द्रव्याचा नाश होत नसतो. असे पाहा, जेधे होम होतो. तेथून दूर असणाय्या ठिकाणच्या पुरुषाचे नाक सुगंध 
ग्रहण करते. तसेच ते दुर्गंधही ग्रहण करते. यावरून समजून ध्या की अनीत टाकलेला पदार्थ सृक्ष्म होऊन 
प्रसारीत होऊन वायुबरोबर दूखवर जाऊन दुगंधाचा नाश करत. 

(प्रश्न) असे असेल तर केशर, कस्तुरी, सुगंधी फुले, अत्तरे वगरे घरात ठे वष्याने बायू सुगंधित हो ऊन 
सुखकारक होईल. 

(उत्तर) त्या सुगंधात ते सामर्थ्य ससते. त्यामुत्टे घरातील दूषित वायु बाहेर कादून शुद्ध वायु आत पेणे 
शक्य होत नाही. कारण त्यामध्ये ती भेदक शक्ती ससते, ते सामर्थ्य अमीमध्ये असते. तो दूषित वायु व 
दुरगधयुक्त पदार्थ यांना छिन्नभिन्न व हलके बनवून बाहेर काढतो व पवित्र वायुला आत प्रविष्ठ कस्तो, 

(प्रश्न) तर मग मंत्र म्हणूर होम करण्याचे काय प्रयोजन ? 

(उत्तर) मंत्रांमध्ये जी वर्णने आहेत त्यांच्यावरून होमाचे फायदे कछठतात आणि मंत्र वारंवार म्हटल्याने ते 
तोंडपाठ होतात. शिवाय वेदपरंधांचे पठण-पाठण व रक्षणही होते, 

(प्रश्न) हा होम केला गाही तर पाप लागते काय ? 

(उत्तर) होय, कारण ज्या माणसाच्या शरीरापासून जेवढा दुर्गध उत्पन्न हो ऊन हवा व पाणी दूषित करू 
गोगाच्या उपत्तीचे निमित्त होऊन प्राष्यांना दु:ख पोहचते, तेवढ्य्या प्रमाणात त्या माणसाला पाप लागते. म्हणूत 
त्यापाषाच्या निवारणार्थ तेवा किंवा त्याहन अधिक सुगंध हवेत व पाण्यात पसरविला पाहिजे परंतु एसाद्रा 
व्यक्तीला खाऊपिऊ घातल्याने फक्त तिलाच विशेष मुख मिकते. एक मनुष्य जेवढ़े तृप व सुगंधी पदार्थ यांचे 
सेवन करो तेवह्या द्रव्याच्या होमाने लाखो मनुष्यांवर उपकार होतो, अर्थात माणसानी तप कारे उत्तम पदार्थ 
खाल्ले नाहीत तर त्यांचे शरौर व आत्मा यांचे बढ वादणार नाही. म्हणून उत्तमोत्तम पदार्थ खाणे व खाऊ घालणे 
हे ही इश्च आहे, तरीपण होम करणे अधिक उचित व म्हणूर अत्यावश्यक आहे. 

(प्रश्न) प्रत्येक माणसाने किती आहती द्यावी ? एका-एका आहतीचे परिमाण काय असावे ? 

(उत्तर) प्रत्येक व्यक्तीने पोल सोढा आहुत्य द्याव्यात. प्रत्येक आहुतौत सहा- सहामासे वजनाचे तृप 
असावे. आहुतीचे हे किमान परिमाण असून त्याहन जास्त केल्यास ते चांगलेच आहे. म्हणून आर्यवरशिरोमणी, 
महाशयक्रपि, महर्षी, राजे, महाराजे हे पुष्कक होम करीत व कखीत असत. जोप्व॑त वा होमाचा प्रचार चालू 
होता तोपय॑त था आर्यावर्तत देशात ऐगाचे गाव नब्हते आणि तो सर्व सुखांनी परिपूर्ण होता; अजूनही होम 
प्रचलित झाला तर तशी सुस्थिती येऊ शकेल. यज्ञाचे दोन प्रकार आहेत, पहिला ब्रह्मयज्ञ यामध्ये अध्ययन- 
अध्यापन, संध्योपासन आणि ईश्वेराची स्तुती, प्रार्थशा व उपासना यांचा समावेश होतो. दुसरा देवयज्ञ यामध्ये 


सत्यार्थ प्रकाश ३१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


अमिहोत्रापासून: ख आणि विद्वानांची सेवा व सत्संग यांचा समावेश होतो. तरीषण ब्रह्मचर्याश्रमात 
केवह् ब्रह्मयज्ञ व अमिहोत्रच करावयाचे असते. 

ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयर्न कर्त्तुमहति, राजन्यों दयस्य बैश्यो 
चैश्यस्थेबेति । शूद्मपि कुलगुणसम्पन्न मन्त्रवर्जननुपनीतमध्यापयेदित्येके ॥ 
हे मुश्रुताच्या मृत्रस्थानाच्या दुसय्या अध्यायातील वचन आह. ब्राह्मण है ब्राह्मण, क्षत्रिय व. बैशव वा तीन्ही 
वर्णाना, क्षत्रिय हा क्षत्रिय व वैश्य यांगा आणि वैश्य हा केवढ वैश्य वर्णाच्या लोकांा मुंज ककन शिकव्‌ 
शक्रतो. जो कुलीन शुभ गुणवुक्त शुद्र असेल तर त्या मंत्रसंहिता सोढून सर्व शास्त्र शिकवावे: शुद्राने अध्ययन 
करावे, फंतु त्याचे उपनवन करू नये अप हे मत पुष्कछ आचार्याचे आहे. नंतर शुद्राचे उपनयन आचायनि 
करून यथायोग्य शिकवावे. 

पराचव्या किंवा आठव्या वर्षापासून मुलांनी मुलांच्या शा्रेत व मुलीनी मुलीच्या शाल्ेत जावे आणि 
खाली दिलेल्या नियमानुसार अध्ययन प्रारंभ करावा :- 


ब्रह्मचर्याचा उपदेश 

घट्च्रिंशदाब्दिकं चर्य्य॑ गुरी ग्रैबैदिक व्तम्‌। 

तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेत वा ।। पु. अ. ३ लो. १ 

अर्थ : आठव्या वर्षापामून छत्तीसाव्या वर्षापवँत एकेका बेदाचे सांगोपांग अध्ययन करण्यास प्रत्येकी 
बाग बा वर्षे लागतात अप्े मिक्कून छत्तीस अधिक आठ वर्षे बरेबर चब्वेचा्लीस वर्ष किंवा अठा वर्ष ब्रह्म्य 
व आधीची आठ मिद्धूत सत्वीस वर्षे, किंवा नवव्या वर्षापायून अध्ययन पूर्ण होईपय॑त ब्रह्नचर्य पाकावे. 

पुरुषो बाव यज़स्तस्य यानि चतुर्वि ६ ति वर्षाणि तत्प्रात:सबनं चतुर्खि 
शत्यक्षरा गायत्री गायत्रे प्रातःसब्न तदस्य बसबो३न्‍्वायत्ता: प्राणा बाब बसव 
एते हीद ६ सर्व बासयन्ति ॥ १॥॥ छा. 5 प्रपा. ॥७. (६३. ! 

हे छांदोग्य उपनिषदातील वचन आहे. ब्रह्मचर्य तीन प्रकारचे असते, कनिष्ठ ब्रह्मचर्य: जो पुरुष अन्नससमय 
देह आणि पुरिम्हणजे देहात शयन करणारा जीवात्मा आहे, जो यज्ञ म्हणजे अत्यंत शुभगुणाी युक्त व सत्कर्त्य 
करतो, त्याने वयाच्या २४ वर्षापय॑त जितेद्रिय म्हणजे ब्रह्मचारी राहून' बेदादि विद्या आणि मुशिक्षण ग्रहण करावे. 
आणि विवाह केल्यानंतरही त्याने लंपटपणा न केल्यास त्याच्या शरीरातील प्राण बलवान बनून सर्व शुभ 
गुणांचा वास करविणारे होतात. ॥ १॥ 

तश्लेदेतास्मिन्‌ बयसि किज्लिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा वसब इदं मे प्रात: सबर्न 
माध्यन्दिन ६ सबनमनुसंतनुतेति माहं प्राणनां बसूनां मध्ये यज्ञों विलोप्सी- 
येत्युड्ैज तत एल्यगदो ह भवति॥२॥ छा. उ प्रा. ३ ४. १६।वं २ 

आयुष्याच्या या प्रथम चरणात आचायनि त्याला विद्याध्यासामध्ये गुंतवावे आणि त्याला तमाच उपदेश 
करवा. ब्रह्मचा्यानेही असा निश्चय करावा की आयुष्याच्या या प्रथम अवस्थेत जर मी कड़क ब्रह्चर्य पाल्लीन 


अध्ययन व अध्यापन ३२ तिसरा समुल्लास 


। 'शरीर आणि आत्मा दोनही निरोंगी व बलवान बनतील आणि मे प्राण शुभगुणांना धारण करणारे 
ठर्तील: हे'मनुष्यानो ! तुम्ही अशा प्रकारे मुखांचा विस्तार करा. जेणेकरून मी ब्रह्मचर्य नष्ट करू नये. 
२४वर्षाितर मी गृहस्थाश्रमात प्रवेश करीन त्यावेलली मी नक्रीच रोगरहित असेन आणि माह्े आयुष्य ७० - ८० 
वर्षांचे असेल, ॥२॥ 

अथ यानि चतुझत्वारि ६ हर्षाणि तन्माध्यन्दिनं: बन चतुझ्वत्वारि ६ शदक्षरा 
ज़ि्ुप्‌ त्रष्ठभ माध्यंदिन ६ सबने तदस्य रुठ्ा अन्वायत्ता: प्राणा बाब रुद्रा एते 
हीव <र्त रोदयन्ति ॥३॥। छा. उ. प्र. ३ वं. १६। व. ३ 

मध्यम ब्रह्मचर्य : जो मनुष्य ४४ वर्षापय॑त ब्रह्मचारी राहन वेदाभ्वास करत त्याचे प्राण, इंद्रिये, अंतःकरण 
वओत्मा बलिष्ठ बनून सर्व दुष्टाना रडविणारे व श्रेष्ठांचे पालन करणारे होतात. ॥३॥ 
त॑ चेदेतस्मिन्वयसि किक्लिदुपतपेत्स ब्रुयात्प्राणा रुद्रा इदं मे 
माध्यन्दि ६ बन तृतीयसबनमनुसन्‍्तनुतेति माहं प्राणानां ७ रुद्रणां मध्ये यज्ञो वा 
बिलोप्सीयेत्युड्वैबं तत एत्यगदो ह भवति॥४॥ छा. उ. प्रण. ३ खं. १६। व. ४ 
तुम्ही सांगता त्याप्रमाणे मी या प्रथम वयात काही तपश्षर्या केली तर माह है रुररूप प्राणयुक्त मध्यम 
ब्रह्मचर्य सिद्ध होईल. हे ब्रह्नचानयानो ! तुम्ही हे ब्रह्मच्य वाढवा. ज्याप्रमाणे मी या ब्रह्मचर्याचा खंड न करता 
वज़स्वरूप बनतो आणि त्याच आचार्य कुलातून येतो व रोगरहित बनतो, जसा हा ब्रह्मचारी उत्तम कार्य करतो 
तमे तुम्ही करीत अंसावे. ॥४॥ 

अथ बान्यष्टाचत्वारि ६शद्वर्ाणि तत्‌ तृतीयसबनमष्टाचत्वारि & 
शदक्षराजगती जागतं तृतीयसबनं तदस्यादित्या अन्ब्रायत्ता: प्राणा बाबदित्या 
एते हीव< सर्बमाददते ॥५॥ हां उ.प्र. ३ डं. १६। व. ५ 

उत्तम ब्रह्मर्य : हे ४८ वर्षापय॑तचे तिसत्या प्रकारचे ब्रह्मचर्य होय, जस्ता ४८ अक्षरांचा जगती छंद आहे. 
त्याप्रमाणे जो वयाच्या अड्रेचात्िस वर्षाप॑त यधायोय्य ब्रह्मचर्याचे पालन करतो त्याचे प्राण अनुकूल बनून सर्व 
विद्यांचे ग्रहण करतात. ॥५॥ 

तं चेदेतस्मिन्‌ अयसि किज्लिदुपतपेत्स, ब्रूयात्‌ प्राणा आदित्या इदं मे तृतीय- 
सरबाजुररल्म माह प्राणानामादित्यानां मथ्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव 
तत त्यगदो हेव भवति॥६॥ छा उ प्रण. इज. १६ व. ६ 

जे आचार्य आगि मातापिता आपल्या मुलांगा प्रथम वयात विद्या व गुणग्रहण करण्यासाठी तपस्वी 
बनवितात व त्याचाच उपदेश करतातः आणि जी। मुले स्वयं अखंढित ब्रह्मच॑ाचि पालनाने व तिसम्या उत्तम 
ब्रह्मचर्याचे सेवन कहून पूर्ण महणजे चारशे वर्षाचे आयुष्य वाढवितात त्या प्रमाणे तुम्होही आपले आयुष्य 
बाढवा. कारण जे लोक हे ब्रह्मचर्य प्राप्न केल्यावर त्याला खंडित करीत नाहीत ते सर्व प्रकारे निरोगी बनून धर्म, 
अर्थ, काम व मोक्ष प्राप्त करतात ॥६॥ 


सत्यार्थप्रकाश ३३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


विवाहाचा काव 

चतरसत्रो5बस्था: शरीरस्य वृद्धियौंवर्न लत किजित्परिहाणिश्वेति । 
आषोडशादवृद्धि: । आपश्चर्विशतेयोंबनम्‌। आचत्वारिंशत: सम्पूर्णता। ततः 
किज्ित्परिहाणिश्रेति। 

पश्चर्विशे ततो वर्षे पुमान्‌ नारी तु घोडशे। 

समत्वागतबीर्यों तौ जानीयात्कुशलो भिषक्‌॥ ए्‌. रुझसदार !. अ. ३५।इलो. १३ 

हे ुश्रुताच्या मूत्र स्थानातील वचन आहे. 

या शरीराच्या चार अवस्था आहेत, एक (वृद्धि). १६ व्या वर्षापायून २५ व्या वर्षापव॑त सर्व धातूंची वाद 
होते. दुसरी (यौवन) २५ व्या वर्षाच्या अखेरपासून २६ व्या वर्षाच्या प्रारंभी 472७७ ४< तिस़री 
(संपूर्णता) २५ व्या वर्षापासून ४० व्या वर्षापय॑त सर्व धातूंची पुष्टी होते, चोथी (किज्लितपरिहाणि) जेव्हा 
संपूर्ण शरीशातील सांगोपांग सर्व धातू पुष्ट होऊन पूर्णत्वाप् प्राप्त होतात, त्यांनतर जो धातू वाढ़तो तो शरीतत 
राहत नाही. तो स्वप्नावस्था व धाम वगे द्वारे बाहेर निधून जातो. ः्हणून ४० वे वर्ष हौ विवाहासाठी उत्तम वेछ 
होय. तरी पण ४८ व्या वर्षी लन करणे है उत्तमोत्तम होय. 

(प्रश्न) हा ब्रह्मचर्याचा नियम ख्ली आणि पुरुष या दोधांनाही समानपणे लागू होतो का ? 

(उत्तर) नाही. पुरुष २५ व्या वर्षापत ब्रह्मचय॑ पात्ठतो तेव्हा कन्येने १६ व्या वर्षापय॑त ते पाछावे. पुरुष 
३० व्या वर्षापय॑त ब्रह्मचारी राहिला तर ख््ैने १७ व्या वर्षापय॑त राहावे. पुरुष ३६ व्या वर्षापय॑त ब्रह्मचारी 
राहिला तर ख्लीने १८ वर्षा पय॑त. पुरुषाने ४० वर्षापय॑त ब्रह्मचर्याचे पालन केले तर ख्लीने २० वर्षापय॑त ते 
करावे, पुरुष ४४ वर्षापय॑त ब्रह्मचारी गहिला तर ख़ौने २२ वर्ष ब्रह्मचारी राहावे. पुरुषाने ४८ वर्षे ब्ह्मर्य 
पाले तर झ्ीने २४ वर्ष ब्रह्मचर्य पाछावे. ४८ वर्षाहन अधिक पुरुषाने आणि २४ वर्षाहन अधिक ख्लीने 
ब्रह्मचर्याचे पालन करू नये. अर्थात ज्यांगा लल करावयाचे आहे अशा ब्रीपुरुषांसाठी हा नियम आहे. ज्यांना 
लमच करावयाचे नसेल ते आमरण ब्रह्मचारी राहू शकत असतील तर त्यांनी खुशाल तसे रहावे. परंतु हे काम 
पूर्ण विद्या प्राप्त केलेल्या, जिरेंद्रिय व निर्दोष योगी ख्लौपुरुषांचे आहे. कामवासनेचा आवेग धोपवून धरून 
इंद्रियांगा आपल्या ताब्यात ठेवणे हे अत्यंत अवधड काम आहे. 

अम व नियम 

ऋतं च स्वाध्यायप्रबचने च | सत्य च स्वाध्यायप्रबचने च। 
तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। दमझ्न स्वाध्यायप्रवचने च। 
शमश्न स्वाध्यायप्रबचचने च | अग्नयक्ष स्वाध्यायप्रवचने च। 
आम्निहोत्नं च स्वाध्यायप्रबचने च। अतिथयश्ञ स्वाध्यायप्रवचने च। 
मानुष च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च। 
प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजातिश्ष स्वाध्यायप्रबचने च। है. शिक्षावल्ली, अनु. ९ 


अध्ययन व अध्यापन झड़ तिसरा समुल्लास 


हि उपनिषदातील वचन आहे. हे अध्ययन-अध्यापन करणायांचे नियम आहेत. (ऋते) यथार्थ 
आच्तरणाने शिकावे व शिकवावे. (सत्यं) सत्याचरणाने सत्यविद्यांचे अध्ययन-अध्यापन करावे. (तप: ) तपस्वी 
महणजे धर्मानुष्ठान करीत वेदादि शाल्रे शिकावी व शिकवावीत. (दम: ) बाह्य इंद्रयांना दुराचरणा पासून रोखून 
शिकावे व शिकवावे, (शम्:) मनाच्या वृत्तीला सर्व प्रकारच्या दोषांपायून अलिप्त ठेवून अध्ययन- अध्यापन 
करावे. (अनयः:) आहवनीय अली आणि विद्युत आदीची जाणून घेऊन शिकावे व शिकवावे. (अमिहोत्र) 
अभिहोत्र करीत अध्ययन-अध्यापन करावे. ( अतिथयः) अतिथथीची सेवा करीत शिकावे व शिकवावे. (मानुष) 
मानवी व्यवहार यधायोग्य करीत शिकावे व शिकवावे. (प्रजा) संतान व राज्य यांचे पालन करीत अध्ययन- 
अध्यापन करावे, (प्रजन) वीयचि रक्षण व वृद्धी करीत शिकावे व शिकवावे. (प्रजाति:) आपली मुले व शिष्य 
यांचे पालन करीत अध्ययन- अध्यापन करावे. 

यम पाच प्रकारचे आहेत 

यमान्‌ सेबेत सतत न नियमान्‌ केवलान्‌ बुध: 
यमान्पतत्यकुर्बाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌॥ 7पु. 3. ४।एलो. २०४ 
तत्राहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: ॥ वोगदूउ ण. २ दू. ३० 

अर्थ : (अहिंसा) वैरत्याग, (सत्य), खरे मानणे, खरे बोलणे व खरे करणे, (अस्तेय) मन, वचन व 
कर्मद्विरे होणास्या चोतीचा त्याग करणे. (ब्रह्मचर्य) जननेंद्रियाचा संघम आणि (अर्परिग्ह) अत्यंत लोभ व 
लालसान धरणे व स्वत्व-अभिमान रहित बनणे या पाच यमांचे अवलंबन नेहमी करावे, आता नियमांचे पालन 
करे, झणजे 

शौचसन्‍्तोषतप: स्वाध्यायेक्षर प्रणिधानानि नियमा: ॥ योगसुत्र प. २ मू. ३२ 
(शौच) म्हणे स्नानादीनी पवित्रता, (सन्तोष) सम्यक प्रसन्न होकन निरुदयमी राहणे महणजे संतोष नव्हे 
तर होऊ शकेल तेवढा पुरुषार्थ करणे, हानी अथवा लाभ झाल्यास त्यावहल दु:ख किंवा आनंद न मानणे, 
(तप) महणे कष्ट सहन करूनही धर्म॑बुक्त कृत्यांचे अनुष्ठान करणे, (स्वाध्याय) शिकणे व शिकविणे, 
(ईश्षरप्रणिधान) ईश्वराची विशेष भक्ती ककन आत्म्याला समर्पित ठेवणे यांता पाच नियम म्हणतात. यमांखेरीज 
केवक या नियमांचे पालन करू नये. यम व नियम या दोहों चे पालन करावे. 

जो यमांचा त्याग करन फक्त नियमांचे पालन कस त्याची उन्नती होत नाही, उलट त्याची अधोगती होते. 
कामात्मता न प्रशस्ता न 

काम्यो हि वेदाधिगम: कर्मयोगश्न वैदिक: ॥ रु. अ. २ इलो. २ 

अर्थ: अत्यंत कामातुस्ता व निष्कामता कुणासही उत्तम ससते. कारण कामना (इच्छा) बाढ़गली नाही 
तर वेदांचे ज्ञान व वेदविहित कर्मादी उत्तम कामे कोणाकड़ूनही होणार नाहौत, म्हणून, 

स्वाध्यायेन ब्रतेहोंमेस्त्रौविद्येनेज्यया 


ल्‍2०335:523%7ोहर ० अ. श शलो. २८ 


अर्थ : (स्वाध्वाय) सर्व विद्यांचे अध्ययन-अध्यापन, (व्रत) ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि नियमांचे 


सत्यार्थ प्रकाश ३५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


्ड (होम) अमिहोत्रादी होम, सत्वाचे ग्रहण, अमत्याचा त्याग आणि सत्य विद्यांचे दान, (जैविद्वेन) वेदस्थ 
कर्मोपासना, ज्ञान व विद्या यांचे ग्रहण , (इज्यया) पाक्षिक इशादि; (सुतैः) सुप्रजाजसन, (महायज्ञ:) ब्रह्म॥देव, 
पितृ, वैश्वदेव आणि अतिथी यांची सेवारूपी पंचमहायज्ञ आणि ( क्ले:) अमिशेमादी आणि शिल्पविद्याविज्ञानादि 
यज्ञांचे सेवन यांच्यादारे या शरीराला ब्राह्न॑ म्हणजे वेद व पस्मेश्षर यांच्या भक्तीचा आधार अम्नणो ब्राह्मणाचे 
शरीर बनवले जाते. या साधनांखेरीज द्राह्मणशरीर बनू शकत नाही. 

इन्द्रियाणां बिचरतां विषयेष्वपहारिषु 

संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान्‌ यन्‍्तेब बाजिनास्‌॥ उठ. ब. २ लो. ८८ 

अर्थ; ज्याप्रमाणे विद्वान सारधी घोडयांगा ताब्यात ठेवतो , त्याप्रम्नाणे मगाला व आत्य्याला अम्रत्य, 
वाईट काम्मांमध्ये ओदणास्या विषयवास्ांमध्ये विचरण करणाज्या इंद्रियांगा ताब्यात ठेवप्याच्ा प्रयल पर्व 
प्रकारे करावा. कारण, 

इन्द्रियाणां प्रसल्नेन दोषमूच्छत्ससंशयम्‌ । 

सन्नियम्य तु तान्येब ततः सिर्द्धि नियच्छति॥ हु. अ. ४ ३लो, ९३ 

अर्थ : जीवात्मा इंद्रियांच्या आधीन होऊन नक्रीच मोठमोठ्या दोषांग्रा अंगौकास़ो, परंतु जेव्हा तो 
इंद्रियांवर ताबा मिक्रवितो तेव्हाच त्याला सिर प्राप्त होते. 

बेदास्त्यागश्ष वज्ञाश्व नियमाञ्न तपांसि च। 

बिप्रदुष्टभावस्य सिर्धि गच्छन्ति कहिचित्‌॥ 5३. अ. २ लो. १० 

जो दुगाचारी अजितेंद्रिय पुरुष आहे, त्याची वेद, त्याग, यज्ञ, नियम, तप व इतर चांगली' कामे कधीच 
सिद्धीस जात नाहीत, 

बेदोपकरणे चैज स्वाध्याये चैत्र नैत्यके। 
नानुरोधो3स्त्यनध्याये होममन्‍्त्रेषु चैब हि।।१॥ रुद॒-अ. २ लो. १०५ 

वेदांचे अध्यवन- अध्यापन, संध्योपासनादी पंचमहायज्ञ आणि होममंत्र यांमध्ये अनध्याय (सदी) विषयक 


* अनुरोध (आग्रह) बाही. ॥१॥ 


नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्न हि तत्स्मृतम्‌। 


'पुण्यमनध्यायवषट्कृतम्‌॥ २॥ रु. ज. २ झलो. (०६ 
४०० २०२० अभध्याय ससतो. ज्याप्रमाणे श्राप्तोच्छवास सतत केला जातो, तो थांबविला जात 
नही, त्याप्रमाणे नित्यकर्मे दरोज केली पाहिजेत, एक दिवसही त्यांत खंड पड़ता कामा नये; कारण अनध्यास 
दिवशीही अमिहोत्रादी उत्तम कर्म केल्याने पुण्य मिछते, ज्याप्रमाणे खोटे बोलणे हे नेहमीच पाप असते आणि 
खरे बोलप्यात सदा पुण्य असते त्याचप्रमाणे वाई कृत्ये कर््यामशध्ये नेहमी अन्याय अस्तों आणि चांगली 
कृत्ये करण्यात सदैव स्वाध्यायच असतो. ॥ २॥ 

अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेबिन: । 

चत्वारि तस्य वर्द्धन्त आयुर्विद्यायशोबलम्‌॥ पतु. अः ३३लो. १२१ 


अध्ययन व अध्यापन श्द तिसरा समुल्लास 


डे असतो आणिविद्वान व वृद्ध वांची प़ेवा को त्याचे आयुष्य, विद्या, कीर्ती व बल 
या चारगोथ्टी नेहमी वाढत राहतात. जो अस्े करी नाही त्याच्या या चार गोष्टी वृद्धिगत होत नाहीते: 
अहिंसयैव भूतानां कार्य श्रेयोइनुशासनम्‌। 

बाक्‌ चैव मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्या घर्मामिच्छता ॥ १॥ प्लु. अ. २ लो. १५९ 
विद्वान आणि विद्यार्थी यांगा उचित आहे की त्यांती वैरबुद्धी पोडून सर्व मानव कल्याणाच्या मार्गचा 
उपदेश करावा; तसेच उपदेश करणानयाने नेहमी मधुर, सुशीतल वाणी बोलावी. धर्माची उम्रती इच्छिणाययाने 
नेहमी सत्याचरण करावे आणि सत्याचाच उपदेश करावा. ॥ १॥| 

अस्य वाइमनसे शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा। 

स बै सर्वमवाप्नोति बेदान्तोपगतं फलम्‌॥ २॥ रु उ.३ हलो. १६० 
ज्या मनुष्याची वाणी आणि मन सदैव शुद्ध व युरक्षित अस्त त्यालाच सर्व वेदान्त म्हणजे सर्व वेदांचे 
सिद्धांतरूपी फल प्राप्त होते. ॥ २॥ 

संमानादू ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । 

अमृतस्येब सर्वदा॥ पु. अ. २। उलो. १६२ 
जोब्राह्मण सन्माताला विषाप्रमाणे सदा घाबरतो आणि अमृताप्रमाणे अपमानाची इच्छा बाहृगतो तोच 
समग्र वेद व परमेश्वर यांता जाणतो. 

अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विज: शनैः । 

गुरौो बसन्‌' ब्रह्माधिगमिकं तप: ॥ :उु. अ. २ हो. १६४६ 
30203: लें अहे असा द्विज ब्रह्यचारी कुमार आणि ब्रह्मचारिणी कया यांती हल हल 
वेदार्थ ज्ञानरूपी उत्तम तप वाढवीत जावे. 

योउनधीत्य ट्विजो न जुडे श्रमम्‌। 

स जीबन्नेब शूद्रत्वमाशु 'सान्वय: ॥ पु. ज. २ लो. १६८ 
जो कोणी वेदांचे अध्यवन करण्वाऐवजी दुसनयाच गोशैसाठी श्रम करतो तो लवकरच आपल्या 
पुत्रपौज्ांसह शुद्रत्वास प्राप्त होतो. 


ब्रह्मचाज्याची विशेष कर्तव्ये 

वर्जयेन्मधुमांसअ गन्ध॑ माल्य॑ रसान्‌ ख्त्रिय: । 

शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्‌॥ १॥॥ रु. # २ इलो १७७ 

ब्रह्मचारी आणि ब्रह्मचारिणी यांती मद्य, मांस, गंध, माला, रस, ख्नौ-पुरुषसंग, आंबट पदार्थ, प्राण्यांची 
हिंसा काणे प्रोडावे. ॥१॥ 

अभ्यज्नमज्जनं चाक्ष्णो रूपानच्छब्रधारणम्‌। 

काम क्रोध च लोभ न नर्तनं गीतवादनम्‌ ॥ २॥ रु. अ. २ इलो. १७८ 

अंगांचे मर्दन, विनाकारण जननेंद्रियाला स्पर्श, डोल्यांत अंजन, पाद्ाणे व छत्री यांचा बापर, काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ध्य, दरेष, नाच, गाणे व बजावणे स़ोडावे.॥२॥ 


“जि जऋिछछा न महर्षि दयानंद सरस्वती 


झूत॑ च जनवादं च परिवाद तथानृतम्‌। 

स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघात परस्य च॥ ३॥ पु. अ. २ लो. १७९ 

जुगार, इतरांची चर्चा व निंदा मिथ्या भाषण, ख्विवांचे दर्शन, आश्रय, इतरांचे नुकसान बारे कुकरमें 
कायमची सोडून द्यावीत. ॥ ३॥ 

एक: शयीत सर्वत्र न रेत: स्कन्दयेत्‌ क्वचित्‌। 

कामाद्धि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥॥४॥ मु. अ २। लो. (६० 

नेहमी एकट्याने झोपावे, कही वीर्यसखलन करू नये; जो कोणी कामवासतेने वीर्यपात करील त्याने 
आपल्या ब्रह्मर्यब्रताचा नाशच केला असे समजावे. ॥४॥ 

गुरूचा उपदेश 
| 

सत्य बद। धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद: । आचार्य्याय प्रियं धनमाहत्य 
प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी:। सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ | धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । 
कुशलाज्न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्याय प्रबचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितृ- 
कार्य्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ ॥१॥ मातृदेबो भव। पितृदेवो भ। आचार्य्यदेबो 
अब । अतिथिदेजों भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो 
इतराणि। यान्यस्माक ६ सुचरितानि तानि: त्वयोपास्यानि नो इतराणि ॥२॥ ये 
के चास्मच्छे यांसो ब्राह्मणास्तेषां त्ववासनेन प्रश्नसितव्यम्‌ । श्रद्धया 
देयम्‌। अश्रद्धयाधदेयम्‌ | श्रिया देयम्‌ | हिया देयम्‌ । भिया देयम्‌। संजिदा 
देयम्‌॥३॥ अध यदि ते कर्मबचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्थाते थे तत्न 
ब्राह्मणा: समदर्शिनी युक्ता अयुक्ता: अलूक्षा धर्मकामाः ४०४23 तत्र 
बत्तेरनू। तथा तत्र वत्तेथा: ॥४॥ एप आदेश एव उपदेश एपा । 
एतदनुशासनम्‌। एबमुपासितव्यम्‌। एवमु चैतदुपास्यम्‌॥५॥ दैति. .शिक्ा ब्तु !! 

आचायनि आपल्या अंतेवासियांना म्हणजे शिष्य व शिष्या यांगा असा उपदेश करावा की, तू नेहमी खरे 
बोल, धर्माचरण कर, प्रमादरहित बनून शीक व शिकव, पूर्ण ्रह्मचारी राहन सर्व विद्यांचे ग्रहण कर, आचार्वाला 
प्रिय धन देकन विवाह करन प्रजोत्यादन कर, प्रमादाने सत्याला कध्री सोडू नको , प्रमादाने धर्माचा त्याग करू 
को. प्रमादाने आरोग्य वचातुर्य सोड़ू नको. प्रमादाने अध्ययन व अध्यापन की सोडू नको. देव, विद्वान आणि 
माता-पिता इत्यादीच्या सेवेत प्रमाद करू नको. विद्वानांप्रमाणेच माता, पिता, आचार्य व अतिथी यांची सदैव 
सेवा कर, सत्यभाषणादि जी आनंदित धर्मवुक्त के आहेत ती तू कर. त्याउलट मिथ्याभाषणादि करें कधीही 
करूनको. आमची जी सास म्हणजे धर्मयुक्त कर्म असतील त्याचे ग्रहण कर, आमच्या पापाचरणाचे अनुकरण 
कथीही करू नको. आमच्या मध्ये जे कोणी उत्तम धर्मात्मा ब्राह्मण अहे, त्यांच्याजवक बैस आणि त्यांच्यावरच 


अध्ययन व अध्यापन इ्८ तिसरा समुल्लास 


ठेव. अद्वेने दावे, अश्रद्धेने बावे, आपल्याला शोभेल अरे द्वावे, लज्जेने ब्यावे, भीतीने द्रावे आणि 
अति दावे. जेव्हा कधी तुझया मनात कर्म, शौल व उपासना ज्ञान यांच्या बाबतीत कसलाही संशय उत्पन्न 
होईल तेव्हा समदर्शी, पक्षपातरहित योगी-अयोगी, आर््रचित्त, धर्माची कामना करणारे, धर्मात्मे जसे 
धर्ममार्गावरून चालत असतील 7साच तूही वाग. हाच आदेश, हाच उपदेश, हौच वेद उपनिषदांची शिकवण 
आहे, याप्रमाणेच वागले पाहिजे आणि आपले आचरण युधारले पाहिजे. 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ हश्यते नेह कहिंचित्‌। 
यद्यद्धि कुरुते किज्लित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌॥ मनु. अ. २। श्लो.४ 
माणसांनी निश्चय केला पाहिजे की, निष्काम पुरुषाम्रध्ये नेत्रांचा संकोच व विकास हो णे सुद्धा सर्वशैव 
अप्भव आहे. यावरून अप स्रिद्ध होते की जे कोणी जे जे काही करतो ते ते प्रयल व कामना यांच्या 
विरहित नसते. 
आचार: परमो धर्म: श्रृत्युक्तः स्मार्त एव च। 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्य॑ स्यावात्मवान्‌ द्विज: ॥ १॥ पर अ. !। इलो. १०८ 
सांगणे, ऐकणे, ऐकविणे, शिकणे, शिकविणे यांचा निष्कर्ष हाच की वेद्‌ आणि वेदानुकूल स्पृती 
यांमये प्रतिपादन केलेल्या धर्माचे आचरण करावे. म्हणून सदैव धर्माचरण करीत राहावे. ॥ १॥ 
आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्रुते। 
आचारेण तु संयुक्त: सम्पूर्णफलभाग्भवेत्‌॥ २॥ पु. अ. एल. १०९ 
कारण जो धर्माचरण रहित असतो त्याला वेदप्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूपी फछ प्राप्त होऊ शकत नही; 
आंणिजो विद्या शिकून धर्माचरण करतो त्यालाच संपूर्ण सुख प्राप्त होते. ॥ २॥ 
यो5बमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्‌ द्विज: 
स साधुभिर्बहिष्कार्यों ८ 'नास्तिको बेदनिन्दक: ॥ १॥ मु. अ. २। श्लो. २१ 
जो वेद आणि वेदानुकूल आप पुरुषांती रचलेली शाल्ले यांचा अपमान करते त्या वेदर्निदक नास्तिकाला 
जाति, पांति व देश यांतून बहिष्कृत केले पाहिजे. कारण, 
श्रुति: स्मृति: सदाचार: स्वस्य च प्रियमात्मन: । 
एतच्चतुर्विष् प्राहु: साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌॥ १॥ पु. अ. २ लो. १२ 
श्रुती वेद, स्मृती वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्मृती आदि श्र, सत्पुरुषांचे आचरण म्हणने सनातन वेदांद्वारे 
परमेश्वर प्रतिपादित कर्में आणि आपल्या आत्प्याला प्रिय ज्याची आत्मा इच्छा करतो जसे सत्य भाषण धर्माची 
चारलक्षणे आहेत. म्हणजे त्यावरूनच धर्म व अधर्म यांचा निर्णय होतो. पक्षपातरहित न्याय व सत्य यांचे ग्रहण 
करणारे आणि असत्याचा मंपूर्ण त्याग करंणारे जे आचरण त्याचेच नाव धर्म असून त्याच्या उलट असणारे 
पक्षपात सहित अन्यायाचरण, सत्याचा त्याग व असत्याचे ग्रहण करणारे जे कर्म त्यालाच अधर्म असे म्हणतात. 
अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते। 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाण परमं श्रुति: ॥ परु. अ. र। लो. १३ 
सत्यार्थ प्रकाश ३९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


हि 


जे पुरुष (अर्थ) सुवर्णादि रले आणि (काम) ख्ीसंग आदिमध्यें आपक्त नाहीतत्यांगाच धर्म जान प्राप्त 
होते. जे धर्मज्ञानाची इच्छा बाढगतात त्यांती वेदांदवारे धर्माचा निर्णय करावा. कारण धर्म आणि अधर्म यांचा 
निर्णय वेदांशिवाय नीट होत नाही. 

चारही वर्णास शिक्षणाच्ी आवश्यकता 

अशा प्रकारे आचार्ने आपल्या शिष्यांत्रा उपदेश करावा. विशेषत: राजा, इतर क्षत्रिय, वैश्य आणि 
उत्तम शुद्र यांच्याकडूनही त्याने विद्याभ्याप्त अवश्य कखून घ्यावा, कारण फत्त ब्राह्मणांनीच विद्याभ्यास' केला 
आणि क्ष्रियादी मंडंट्ींनी वो केला गाही तर विद्या, धर्म, रज्य, व धर यांची वृद्धी कधीही होऊ शकत नाही.. 
काएण ब्राह्मण केवक अध्ययन -अध्यापनाने आणि क्षत्रियादिकांकडून उपजीविकेचे साधन मिछठव्‌ शकतात, 
उदर निर्वाह्चचे आधिन आणि क्षत्रियादिकांना आज्ञा देण्याचे व यथावत परीक्षा करून त्यांना शिक्षा देष्यावे 
सामर्थ्य नसल्यामुके ब्राह्मणादी सर्व वर्ण पाखंडात फसतात; आणि जेल क्षत्रियादी विद्वान बनतात तेव्हा 
ब्राह्मणही अधिक विद्याध्याम्त कर्तात व धर्माच्या मागनि चालतात, शिवाय त्या क्षत्रियादी विद्वानांसमोर ते 
पाखंड व खोटेपणाही करू शकत गाहीत, जेव्हा क्षत्रियादी अविद्वान अप्रतात तेव्हा ब्राह्मण आपल्या म्राप्रमाणे 
वबागतात व मात येईल तसे करतात व करायला लावतात, महणून आपले कल्याण व्ावे अप द्राह्मणांगा वाटत 
अम्ल तरत्यांनी क्षत्रियादिकाना वेदादी सत्यशा्रांचा अध्यापत कावबास लावग्याप्राठी अधिक प्रयल करवेत.. 
कारण क्षत्रियादी लोकच विद्या, धर्म, गज्य आणि लक्ष्मी यांची वृद्दी करणारे अपतात, ते कधी भिक्षांदेही करीत 
नाहीत, त्यामुबे ते विद्याव्यवहाराच्या बाबतीत पक्षपातौही होऊ शकत नाहीत॑ आणि जेव्हा सर्व वर्णामध्ये 
विद्येचा वसुशिक्षणाचा प्रचार झालेला अस्त तेष्हा कोणालाही पाखंझपी, अर्धर्यक्त मिध्या व्यवहार चालविणे 
शक्य नसते. यावरून असे सिद्ध होते की क्षत्रियादिकांगा निवमानुसार चालविणो ब्राह्मण व सृत्यात्ी असतात 
तरब्राह्ण वसस॑न्यासी यांगा सुनियमानुस्तार चालविणो क्षत्रियादि अमरतात: महणुर सर्व वर्णाच्या सीपुरुष॑मध्ये 
विद्याव धर्म यांचा प्रचार अवश्य झाला पाहिने. 

सत्यासत्याची पंचबिध परीक्षा 

आता जे काही अध्ययन- अध्यापन होत आहे ते चांगल्या प्रकारे परीक्षा करन होगे योग्य होईल. परीक्षा 
पाच प्रकारांनी होत असते. 

१] जे-जे ईश्वराचे गुण, कर्म, स्वभाव आणि वेदांगा अनुकूल असेल ते-ते सत्य अयून त्याच्या विरुद्ध 
असत्य आहे. 

३) जे-जे सृश्क्रिमाला अनुकूल असल ते-ते सत्य आहे; आणि जे जे सृषिक्रमाच्या विरुद्ध आहे ते सर्व 
असंत्य आहें जसे कोणी म्हटले- पाता पिता संयोगाशिवाय पुत्र उत्पन जाला हें कथन सृष्टिक्रम विरूध्द 
असल्याने सर्वधा असत्य अहि. 

३) 'आप्त' म्हणने धार्मिक विद्वान, सत्यवादी, निष्कषटी यांचा सत्संग व उपदेश याच्याशी जे काही 
अनुकूल असेल ते सारे ग्राह्म व प्रतिकूल असणारे ते त्याज्य हि. 


अध्ययन व अध्यापन डेग तिसरा: समुल्लास 


४) आपल्या आत्यादे पाकिय व विद्या वांता अनुकूल जसे मला सुख प्रिय असते व दु:ख प्रिय असते, 
तय महणून मौ कोणाला दुःख अथवा सुख दिल्याप तोही दु:खी अथवा आनंदी होईल, 
अस्े समजावे. 

५) प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्, अरथापत्ति, संभव आणि अभाव या आठ प्रमाणांपैकी 
प्रत्यक्ष ्रमाणाच्या लक्षणादीची जी सूत्रे आम्ही खाली दिली आहेत ती सर्व न्यायशात्ाच्या प्रथम व द्वितीय 
अध्यायांतील समजावीत, 

अष्टविध प्रमाणांची व्याख्या 

इन्द्रियार्थ सब्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारिव्यवसायात्मकं 
प्रत्यक्षम्‌॥ याद. अ. ।आ. १ रू. € 

प्रत्यक्ष प्रमाण :- श्रोत्र, त्वचा, चश्षु, जिल्ला व प्राण यांचा: शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध यांच्याशी जो 
अव्यवहित महणजे आवरणरहित संबंध असतो आणि इंद्रियांशी मनाचा व मनाशी आत्प्याचा संयोग । होकन जे 
ज्ञान उत्पन्न होते त्याला प्रत्यक्ष (जन) मणतात. पर जे व्यपदेश्य रूणजे संजञासंज्ीच्या संबंधातुन उत्पन्न होते 
ते ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नब्हे. उदाहरणार्थ, एकाने दुस्नयाला सांगितले की, 'पाणी धेकन ये. त्याप्रमाणे वो पाणी 
आपूर त्याच्या जब ठेवून महणाला की, है पाणी आहे,' फॉतु ते 'पाणो' वा दोन अक्षयंची संज्ञा आणणारा 
किवा मागविणाता पाहू शकत नही, पंतु ज्या पदार्थाचे नाव पाणी अस्े आह तोच प्रत्यक्ष असतो, अशञा प्रकरे 
शब्दापासूर जे ज्ञान उतपन्न होते तो शब्द प्रमाणाचा विषय आहे. 'अव्यभिचारी' महणजे काय ? एखाब्ाने 
रा्रीच्या वेद्ी खांब पाहुन तो पुरुष आहे अस्त गृहीत धरले; परंतु दिवस तो खांब पाहिल्यावर रात्ीचे पुरुषज्ञान 
नष्ट होऊन स्तंभज्ञान झाले. अशा विनाशी ज्ञानाला व्यभिचारी म्हणतात, प्रत्यक्ष ज्ञान असले उसते म्हणून त्याला 
'अव्यभिचारी' अस्ले म्हणतात. 'व्यवस्तायात्मक:” कोणी तरी दुरूत नदीतील वाद पाहन म्हणाला, 'तेधे वस्े 
वाढ़त धातली आहेत की पाणी आहे की आणखी काही अहे.' किंवा 'तो देवदत्त उभा आहे की यज्ञदत्त ?" 
याचा अर्थ अस्ता की जो पर्य॑त नक्की काही सांगता बेत नाही तोप॑त ते प्रत्यक्ष जान ससते. मात्र जे ज्ञान 
अव्यपदेश्य, अव्यभिचारी व निश्चयात्मक ज्ञान असते त्यालाच प्रत्क्ष ज्ञान अप्ते मणतात, 


दुसरे अनुमान : 
अथ तत्पूर्वक॑ त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो हृष्टश॥ 
न्याय. अ.  आ. ॥| यू. ५ 

प्रत्ष पूर्वक अप्रलक्षाचे ज्ञान म्हणने अनुमान, एजाद्या पदार्थाचा एक देश (अवयब) अथवा संपूर्ण 
पदार्थ एखाद्या ठिकाणी अथवा कोणत्याह् का प्रत्यक्ष दिसला अप्रेल तर त्यावरून' दूरथ सहचारी एके 
ठिकाणी प्रत्यक्ष झाल्याने अह््ट अवयवीदे जे ज्ञान प्राप्त होते त्याला अनुमान असे म्हणतात. उदाहरणार्ध मुलाला 
पहन त्याच्या पित्याचे, पर्वतादी ठिकाणी धूर पाहन अलौचे आणि जगातौल सुखदु:खे पाहन पूर्वजन्याचे जन 
होते. हे अनुमान तीन प्रकारचे असते. 


7: जज छछछछ पा, श महर्षि दयानंद सरस्वती 


१) 'पूर्ववत': कारणाला पाहून जैथे कार्याच ज्ञान होते ते पूर्ववर्‌ अनुमान हो य. उदाहरणार्थ, ढग पाहून 
पाऊस, विवाह पाहून संतती होणार आणि।| विद्याध्यास करणाया विद्याध्याँना पाहून त्यांस विद्या मिछृणार असा 
निश्चय होतो. 

२) 'शेषवत': महणजे जेथे कार्य पाहुन कारणाचे ज्ञान होते. उदाहरणार्थ , नदीचे पाणी वादलेले पाहन 
वरच्या बाजूला पाऊस पडला असावा, मुलाला पाहन त्याला बाप असला पाहिजे, सृषटीला पाहन तिचे अनादी 
कारण व कर्ता परमेश्वर असला पाहिजे आणि पाप-पुण्याचे आचरण पाहन ते सुख दुःखाचे कारण असले 
पाहिजे, असे ज्ञान होणे यालाच 'शेषबत' अनुमान महणतात. 

३) 'पामान्यतोदुषट: जेथे दोन गोर्टीमा्ये कार्यकारणभाव उतो , परंतु एखाद्या प्रकारचे एकदुसन्‍्याशी 
साधर्म्य मात्र असते त्याला 'सामान्यतो दुश' अनुमान असे म्हणतात. उदाहरणार्थ, कोणीही चालल्याशिवाय 
दुस्न्या ठिकाणी जाऊ शकत नाही. यावरुन दुस-याचेही स्थानांतर चालल्या शिवाय होऊ शकत नाही, म्हणून 
स्थलांतरावरून गमनाचे अनुमान काढता येते. अनुमान या शब्दाचा अर्थ हाच आहे की, अनु अर्थात 'प्रत्यक्षस्य 
पश्चाम्मीयते ज़ायते येन तदनुमानम्‌' म्हणजे जे प्रत्यक्षाच्या नंतर उतयन्न होते ते अनुमान. उदाहरणार्थ, प्रत्यक्ष धूर 
पाहिल्‍्याखेरीज अहृषट अनीचे ज्ञान कधीच होऊ शकत नाही. 

तिसरे उपमान : 

प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम्‌॥ त्याव. अ. (।आ. !।सू. ६ 

प्रसिद्ध अशा प्रत्यक्ष परार्थच्य साधम्यति साध्य महणवे सिद्ध कप्यास यो ज्ञानाची पिद्धी काण्याचे जे 
साधन त्याला उपमान म्हणतात. 'उपमीयते येन तदुपमानम्‌' उदाहरणार्थ, एजाद्याने आपल्या नोकराला सांगितले 
की, 'तूदेवदत्तासारख्या विष्णुमित्राला बोलावून आण' त्यावरतो नोकर रणाला, 'मी त्याला कधी ! पाहिलेलं 
नाही' तेव्हा त्याच्या मालकाने त्याला सांगितले, ''जसा हा देवदत्त आहे तसाच तो विष्णुमित्र आहे..' त्यपप्रमाणे 
जेव्हा तो तेथे गेला आणि देवदत्तासारखा दिसणारा इसम पाहून तोच विष्णुमित्र अहे है त्याने ओकखले; व तो 
त्याला घेऊन आला. अंसेच आणखी एक उदाहरण 'जशञी ही गाय आहे तशीच जंगलातली नौलगाय असते.' 
अम्ल सांगितल्यावर जंगलामध्ये गायीसारखे दिसणारे जनावर पाहून निश्वय केला की हौच नीलगाय होय, याचे 
ज्ञान होते. 

चौथे शब्द प्रमाण: 

आप्तोपदेश: शब्द: ॥ न्याव. अ. १ आ. 0 रू. ६ 

जो आप्त म्णजे पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थ, जितेद्रिय पुरुष असतो. 
ज्याने आपल्या आत्प्यामधील ज्ञान व त्यायोगे मिकरणारे सुख प्राप्त केले आहेव आत्ययाच्याच कथना च्या इच्छेने 
प्रेरित होऊन जो सर्व मानवांच्या कल्याणासराठी उपदेश करतो, म्हणजे ज्याला पृथ्वीपासून परमेश्ररापपंत 
असरणाय्या सर्व पदार्थाचे ज्ञान झालेले असल्याने तो उपदेश बनलेला असतो. असा पुरुष आणि पूर्ण आप्त 
परमेश्वर याचा उपदेश वेद आहेत. म्हणून वेदांचे शब्दप्रामाण्य मान्य करावे.. 


पाचवे ऐतिहा प्रमाण : 
नचतुष्टबमैतिहाार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात्‌॥ वयाव. +. २ आ. २ यू. २ 
अध्ययन व अध्यापन डर तिसरा समुल्लास 


ांणमंऋननंडओंँंओंंलिड िलिििि)र।ओ 


_ हम्हणजे 'अशा प्रकारचा होता' किंवा 'त्याने असे केले' महणजे एखाद्याच्या जीवनचास्राला ऐतिहा 
महणतात, 

सहावे अर्थापत्ति प्रमाण : 

'अर्थादापद्चते सा अर्थापत्ति:' केनचिदुच्चते 'सत्सु बरेषु वृष्टि:' सति कारणे कार्य्य॑ भवतीति किमत्र 
प्रसज्यते, असत्मु धनेषु वृष्टिसति कारणे च कार्य्य॑ न भवति. जसे कोणी कोणाला तरी सांगितले की, 'ढग 
असले म्हणजे पाऊस, आणि काएण असले की कार्य उत्पन होते.' यावरून न सांगताही दुसरी गोष्ट सिद्ध होते 
की दगांशिवाय पाऊस पड़त नाही व कारणाशिवाय कार्य कधीही घड़त नाही. याला अर्थापत्ति अस्ते म्हणतात, 

सातबे संभव प्रमाण : 

*सम्भवति यस्मिन्‌ स सम्भव: ' सृष्टि क्रमानुसार संभवते (घड़े) ते 'संभव प्रमाण' होय. 
कोणी असर महटले की, 'आई बापांशिवाय मूल जन्नले, मेलेल्याम् जिव॑त केले, ढोंगर उचलले, ममुद्रावर दगड 
तरंगविले, चंद्राचे तुकड़े केले, परमेश्वराचा अवतार झाला, माणसाला शिंगे फुटली आणि वां्ेच्या मुला- 
मुलीचे लग केले वर्गर' पण वा सर्व गो्टी असंभव (अशक्य) आहेत. कारण त्या सृश्क्रिमाच्या विरुद्ध आहेत, 
जी गोष्ट सृश्क्रिमाच्या अनुकूल असेल तीच संभव मानावी. 

अभाव प्रमाण : 

“न भवति यस्मिन्‌ सो$ भाव: ” कोणी कोणाला स़ांगितले की, 'हत्ती घेऊन ये. तेव्हा तेथे 
हत्तीचा अभाव 420५ जेधे हत्ती होता तेथून तो घेऊन आला. अशौ ही आठ प्रमाणे आहेत, 

यापैकी जर कोणी एब्द प्रमाणात ऐतिह्ञाचा आणि अनुमानामध्ये अर्थापत्ती, संभव व अभाव यांचा 
अंतर्भाव केला तर चार प्रमाणे उस्तात, या पाच प्रकारच्या परीक्षांनी मनुष्य सत्यासत्याचा निर्णय करू शकतो. 


अन्यथा नही, 
घट्तत्त्वांचे ज्ञान 
धर्मविशेषप्रसूतादू ब्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां 
तस्‍्त्वज्ञानान्निःओयसम्‌॥। दै. अ. !। आ. !। यू. ६ 
जेव्हा मनुष्य धर्माचे यथायोग्य अनुष्ठान केल्याने पवित्र होतो आणि स्ाधर््य व वैधर्म्य यांच्या योगाने द्रव्य, 
गुण, कर्म प्रामान्य, विशेष, व समवाय या सहा तत्तांचे ज्ञान (तत्त्ज़ान) म्हणजे स्वरूपज़ान मिक्वितो तेव्हा 
त्याला 'नि:श्रयसम्‌' महणजे मोक्ष प्राप्त होतो. साधर्म्य म्हणजे समान धर्म असणे आणि वैधर्म्य महणजे विरुद्ध धर्म 
अस्रणे. पृथ्वी आणि जल यांमध्ये जडत्व (अचेतनत्व) हे साधर्म्य आहे. तर पृथ्वी कठोर व जल कोमल 
असल्याने त्यांच्यात त्या बाबतीत वैधर्म्य आहे. या सहा तत्तवांचे स्पश्टीकरण पुढ़े दिले आहे : 
द्व्यांची गणना 
पृथिव्यापस्तेजोबायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि। 
बै,अ. आ. (यू. ५ 
पृथ्वी, जल, तेज, वायू, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन ही नऊ द्रव्ये आहेत, 


सत्यार्थ प्रकाश ४३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


द्रव्यलक्षणम्‌॥ वै 3. :)आ. !। यू. १५ 

'क्रयाश्न गुणा्ष विद्नन्ते यसस्मस्तत्‌ क्रियागुणवत' ज्यामध्ये क्रिया व गुण आणि केवक गुणही अग्रतात 
त्यालाब्रव्य महणतात. त्यापैकी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन आणि आत्मा ही सह द्रव्य क्रिया व गुण असणारी 
आहेत. तर आकाश, काछ व दिशा ही तौर द्रव्य क्रियारहित गुण असणारी आहेत, (समवादि) 'समवेतु शौल॑ 
यप्य ततू समवायि. प्रवृत्ति कारण. समवायि च तत्कारण च पमवायिकारणम्‌ लक्षयते येन तललक्षणम्‌ जो 
पिसक्रण्याचा स्वभावयुक्त कायनि कारण पूर्व कालस्थ अत त्यालाच द्रव्य म्णतात. ज्याच्या योगे लक्ष्य 
जाणले जाते, त्याला लक्षण अस्ते म्हणतात. बच्चे, ने्राने रूपाचे ग्रहन होते ते लक्षण अहि. या न द्रव्यांची 
लक्षणे पुदौल प्रमाणे आहेत ;- 

रूपरसगन्धस्पर्शबती पृथित्री ॥ वै अ. २ जा. !।ह. १ 

हुप, रस, गंध व स्पर्शहे पृथ्वीचे गुण आहेत. बांतील रूप, सस, आणि स्पर्शहे गुण अभी, जल आणि 
वायु वांच्या योगाने आलेले आहेत, 

व्यवस्थित: पृथिव्यां गन्ध: | वै,अ २अ.२। मु. २ 

पृथ्वीमध्ये गंध हा स्वाभाविक गुण आहे. त्यावप्रमाणे जलामध्यें सर, अनौमध्ये रुप, वायूमध्ये स्पर्श, 
आकाशामश्ये शब्द हे स्वाभाविक गुण अहेत. 

रूपरसस्पर्शत्य आपो द्रवा: स्निग्धा॥ वै. 3. २/आ. (।ध. २ 

रूप, सम आणि स्पर्श द्रवरूप व कोपल हे गुण ज्यात आहे त्याला जल असे महणतात, मात्र यामध्ये 
जलाचा स्वाभाविक गुण सम हा आहे; आणि रूप व स्पर्श हे गुण अम्नि व वायु यांच्या योगाने ऑले आहेत. 

अप्सु शीतता॥ दै.अ. आ. २६. ५ 

पाण्यात शीतलता हा ही त्याचा स्वाभाविक गुण अहे. 

तेजो रूपस्पर्शबत्‌॥ वे. अ. २ आ. !। हू. ३ 

झुप वे स्पर्श हे तेजाये गुण आहेत. मात्र त्यातील रूप हैं स्वाभाविक अमृन स्पहा गुण वायूमुले 
आलेला आहे. 

स्पर्शवान्‌ वायु: ॥ वै. अ.२आ. हर. ४ 

स्र्शहा वायुचां गुण अहें, परत त्यातही उष्णंता व शौतलेता हें गुण तेज वे जल वौच्यो योगाने अंत. 

तआकाशे न विद्यन्ते॥ वै अ. २ आ. ! ह. ५ 

रूप, रस, गंध व स्पर्श है गुण आकाशात नोहींते परंतु शब्द हांच आकाशाचो गुण होय. 

निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिब्म्‌॥ वै. अ. २ आ. !| रू. २० 

ज्यात प्रवेश व निर्गमन होते ते आकाशा्े लिगआहें. 

कार्यान्तराप्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शबतामगुणः ॥ वे. अ. सआ:करू. २५ 

इतरपृथ्वी आदिकांच्या कायनि शब्द हा गुण प्रकट होत नही. तसेच स्पर्शगुण असणान्या भूमी आदीचा 
शब्द हा गुण नाही, परंतु शब्दहा आकाशाचाच गुण अहे: 


अध्ययन व अध्यापन 2४ तिसरा समुल्लास 


४ अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललिब्ञानि॥ वे. २ जो राग. 
हज्यामध्ये अपर, पर, (युगपत्‌) एकवार, (चिरम्‌) विलंब, (्षिप्रम) शौष्र इत्यादी प्रयोग होतात त्याला 
का जैसे महणतात, 
लित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति॥ वै.अ. २ आ. २०. ९ 
जानित्य पंदार्धामध्ये ससतो आणि अनित्ग पदार्थात अंसेतो, प्हणून कारणातच काछ असे नाव आहे. 
इतुडंदमिति यतस्तदहिश्यं लिज्रम ॥ वे. अ. स॒आ रयू १० 
येधूर ही पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, वर, खाली असें जिच्यामध्ये व्यवहार होत असतो. तिला 
दिशा रणतात. 
आदित्यसंयोगाद्‌ भूतपूर्वाद्‌ भविष्यंतो भूताच्च प्राची ॥ वै. 3. | आ. २ रू. (४ 
ज़्या दिशेला प्रथम सूर्वाचा संयोग आहे, होता व होणार हिला पूर्व असे महणतात. ज्या बाजूला सूर्यास्त 
होतों तिला पश्चिम म्हणतात. पूर्वेकडे तोंड करून उभे राहिले असता उजव्या बाजूची दक्षिण व डांव्या बाजूची 
उत्तरदिशा म्हटली जाते. 
एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि॥। वै.अ. २। जा. २ हू. १६ 
पूर्व व दक्षिण वामधील दिशेला आमेय, दक्षिण व पश्चिम यांमधील दिशेला नैर्रत्य, पश्चिम व उत्तर 
याँमधील दिशेला बायव्य आणि उत्तर व पूर्व यांमधील दिशेला ईशान्य असे महणतात. 
:ख्जज्ञानान्यात्मनों लिज्लमिति॥ <ा. अ. (। आ. !। दू. १० 
ज्याच्यामध्ये (इच्छा) प्रौति, (दिप) वैर, (प्रयल) पुरुषार्थ, सुख, दुःख व (ज्ञान) जाणीव हें गुण असतात 
तो जीवांत्मा होय. वैशेषिकामध्ये एव विशेष आहे. 
प्राणाउपाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकारा: सुखदुःखेच्छा 
द्वेषप्रयत्नाआात्मनों लिज्ञानि॥ वे. अ ३आ. २ यू. ४ 
(प्राण) आंतील बायू बाहेर टाकणे ( अपान) बाहेरचा बायू आत बेणे, (निमेष) डोल्े मिटणे, (उन्मेष) 
डोढे उपडगे, (जीवन) प्राण धारण करणे, (गन: ) मनन, चिंतन करणे म्हणजे ज्ञोने (गति) ये गयन करणे 
(इंदिय) इंद्रियांगी विषयांचे ग्रहण काणें, ( अन्तर्विकार) क्षुधा, तृष्णा, ज्वर, पीड़ा, इत्योदी विकार होणे. तसेच 
मुख, दुःख, इच्छा, द्रेष व प्रयल ही सर्व आत्म्याची लिंगे महणजे कर्म व गुण आहेत. 
लिघड्रम्‌॥ न्याय, अ. १। आ. १ सू. १६ 
ज्याच्याकड्ून एका वेली दोन पदाधाँे ज्ञान गृहण होते ताहीं त्योला मेने महणतात' यो प्रमोणे द्रव्यांचे 
स्वरूप व लक्षण ब्लांगितले. आता गुणांचे वर्णन करतो. 
रूपरसगन्धस्पर्शा: संख्या: परिमांणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ 
परत्वाउपरत्वे बुद्य: सुखदुःखेच्छाद्वेषों प्रयत्नाञ् गुणा: ॥ वै. 3. (| आ. पु. ६ 
रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विधाग, परत्व, अपरत्व; ब॒द्धी, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्ेष, प्रबल, गुरुत्वे, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म आणि शब्द हे चोवीस गुण आहेत. 


सत्यार्थ प्रकाश डष महर्षि दयानंद सरस्वती 


ाााइइइइअइााााएएशशणशणणशाशरशरा 


डे इति गुणलक्षणम्‌॥ 

बै.अ. आ. २सू १६ 
जो द्रव्याच्या आश्रयाने राहतो. अन्य गुण धारण करौत नाही. संयोग व विभाग यासाठी जो कारण होत 
नाही. अनपेक्ष म्हणजे एक दुसन्याची अपेक्षा न करणे. त्याला गुण असे म्हणतात. 


श्रोन्नोपलब्धि्ुद्धिनिय््राह्म: प्रयोगेणाउभिज्वलित आकाशदेश: शब्द: ॥ 


महाभाष्य. अ. ॥ पा. (। आ. १ 
जो श्रोत्रांनी (कानांनी) प्राप्त होतो, बुद्धीने ज्याचे ग्रहण होते, जो प्रयोगाने प्रकाशित होतो व आकाश हा 
ज्याचे स्थान आहे त्याला शब्द असे म्हणतात. नेत्रांनी ज्याचे ग्रहण होते ते रूप, जिब्हेने जो मिश्ान्नादि अनेक 
प्रकारचे ग्रहण होते तो रस, नाकाने ज्याचे ग्रहण होते तो गंध, तवचेने ग्रहण होते तो स्पर्श, जिच्या योगे एक, दोन 
इत्यादी गणना होते ती संख्या, ज्याने वचनाचा म्हणजे हलकेपणाचा किंवा वजनदार पणाचा बोध होतो ते 
परिमाण, एकमेकांपासून वेगढे होणे म्हणजे पृथकत्व, एक दुसन्याशौ मिक्रणे (मिसक्रणे) महणजे संयोग, 
एकमेकात मिसलेल्याचे अनेक तुकडे होणे म्हणजे विभाग, यापासून पलीकडले ते पर, अपर, त्यापासून जे 
शेष ते सत व असत यांचे ज्ञान जिच्या योगे होते ती बुद्धि, आनंदाचे गाव सुख, क्लेशाचे नाव दुःख, (इच्छा) 
अनुराग, (द्वेष) विरोध, (प्रयल) अनेक प्रकारचा बलयुक्त पुरुषार्थ, (गुरुत्व) भारीपणा, (द्रवत्व) पातपणा 
किंवा वित्रणे, (स्नेह) प्रीती आणि स्निश्धपणा, (संस्कार) दुस्याच्या संयोगाने वासना होणे, (धर्म) न्‍्यायाचरण 
आणि कठिणत्व (अधर्म) अन्यायाचरण व काठिध्याच्या विरुद्ध कोमलता हे चोवीस गुण आहेत. 
उत्क्षेपणमब्रक्षेपणमाकुअन प्रसारण गमनमिति कर्माणि। वै, अ. !। आ. !। रू. ७ 
'उत्क्षेपण' म्हणजे वर फेकणे, 'अवश्षेपण' म्हणजे खालील चेश, 'आकुश्चन' म्हणजे संकोच करणे, 
'प्रसारण' म्हणजे पसरविणे, 'गमन' म्हणजे येणे, जाणे, फिरणे वगैरे. ही करमें आहेत, आता क्मचि लक्षण:- 
एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्बनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम्‌ ॥ 
बै. अ. १आ. | सू. १७ 
"पु द्रव्यमाश्रय आधार यस्य तदेकद्रव्यं, न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन्‌ वा तदुण, संयोगेषु विभागेषु 
चाहपेक्षारहित कारण तत्कर्मलक्षणम्‌' अथवा 'य॒त्‌ ढ्रियते तत्कर्म, लक्ष्यते येन तललक्षणम्‌, कर्मणो लक्षण 
कर्मलक्षणम्‌.. जे ्रव्याश्रित पण गुण रहित संयोग व विभाग होष्यामध्ये अपेक्षारहित कारण असते त्याला कर्म 
महणतात, 
ब्रब्यं कारण सामान्यम्‌॥ वै.अ. १।आ. १२. १८ 
जे कार्य द्रव्य, गुण व कर्म या कारण द्रव्य असते ते सामान्य द्रव्य होय. 
द्रव्याणां द्रव्यं कार्य सामान्यम्‌॥ वै. अ. !। ज. १ तू. २३ 
जे द्रव्यांचे कार्य द्रव्य आहे ते कार्यत्वाच्या हृ्टीने सर्व कार्यामध्ये सामान्य आहे. 
द्रव्यत्वं गुणत्व कर्मत्वश्ष सामान्यानि विशेषाझञ ॥| वै. अ. (आ. रस. ५ 
द्रव्यांमध्ये द्रव्यत्व, गुणांमध्ये गुणत्व, कर्मांमध्ये कर्मत्व या सर्वांगा सामान्य व विशेष म्हणतात. कारण 


अध्ययन व अध्यापन रद तिसरा समुल्लास 


ाााणणणणणणणणमणाणाणाणणणाऋाऋिऋचाछऋाण"णओ 


क्‍ 


४ ट्रव्यत्व सामान्य आहे आणि गुणत्व व कर्मत्व याच्याहन द्रव्यत्व विशेष आहे. याचप्रमाणे 
सल्रेजाणावे. 

सामान्य विशेष इति बुद्धयपेक्षम्‌॥ वै. ऊ. | आ. २६. ३ 

स्रामान्य व विशेष हे बुद्वीच्या अपेक्षेने सिद्ध होते. उदाहरणार्थ, मुष्यांमध्ये मनुष्यत्व सामान्य आहे आणि 
पशुत्वादीहून ते विशेष आहे. तसेच ब्र्ियांमध्वे ल्लौत्व आंणि पुरुषांमध्ये पुरुषत्व ही सामान्य आहेत. परंतु 
ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व व शुद्॒त्व ही विशेष आहेत. ब्राह्मण व्यक्तीमध्ये ब्राह्मणत्व हे सामान्य आहे; आणि 
ते क्षत्रियादिकांहन विशेष आहे. था प्रमाणेच सर्वत्र जाणावे, 

इहेदमिति यत: कार्यकारणयो: स समवाय: ॥ वे. अ. ७ आ. २ रू. २६ 

अवयवांमध्ये अवयवी, कार्यामध्ये क्रिया-क्रियावान, गुण-गुणी, जाती-व्यक्ती, कार्य-कारण, अवयव- 
अवयवी याँचा नित्य संबंध असतो. म्हणून त्याला समवाय असे म्हणतात. जो दुसरा द्रव्यांचा परस्पर संबंध 
अस्रतो त्याला संयोग म्हणजे अनित्य संबंध असे म्हणतात, 

ब्रव्यगुणयो: सजातीयारम्भकत्व॑ साधर्म्यम्‌॥ वै. अ. (आ. !म्‌. ९ 

द्रव्य व गुण यांपासून समानजातीय कार्याचा जो आरंभ होतो त्याला साधर्म्य असे म्हणतात. ज्याप्रमाणे 
पृथ्वीमध्ये जडत्व धर्म आणि घटादी कार्योत्यदकत्व स्वसहश पर्म आहे त्याचप्रमाणे जलामध्येही जडत्व 
(अचेगत्व)व हिमर (वर्फ) आदी स्वसहश कार्यारिंभ पृथ्वी व जल यांचा परस्पर समान धर्म आहे. 
अर्थात ्रव्यगुणयोविंजातीयारम्भकत्वं वैधर्म्यम्‌'. यावरून हे लक्षात आले की द्रव्य व गुण यांपासून विजातीय 
धर्म वकार्य यांचा जो आरंभ होतो त्याला वैधर्म्य अस्े म्हणतात. जे पृथ्वीमध्ये कठिणत्व, शुष्कत्व आणि 
गंधत्वहे जलाच्या धर्माशी विरुद्ध आहेत आणि जलाचे द्रवत्व, कोम लत्व व स्पगुणयुक्तत्व हे गुण पृथ्वीतत्ताच्या 
विरुद्ध आहेत, (म्हणून या दोन द्रव्यांमध्ये वैधर्म्य आहे.) 

कारणभावात्कार्यभाव: | वै. अ. ४आ. !। ६. ३ 

कारण असेल तरच कार्य घहते. 

नतु कार्याभावात्कारणाभाव: ॥ दै. अ. ! आ. २ रू. २ 

कार्याचा अभाव असेल तर कारणाचा अभाव असतो असे नही. 
कारणा5भाबात्कार्याउभावष:॥ वै. अ. !! ज. सर! 

कारण नसेल तर कार्य कधीही होत नाही. 


हम हे जे 'हृ्ट: ॥ वे. अ. २ आ. हम २४ ॥$ 
कारणामध के बह ते कार्यामध्ये असतात. परिमाण दोन प्रकारचा आहे :- 
अणुमहदिति तस्मिन्विशेषभावाद्विशेषाभावाच्च | वै. आ. ७ आ. यू. ह१ 


(अगू) सूक्ष्म व (महत्‌) मोठा अस्े दोन प्रकारचे परिमाण अहेत. ज्याप्रमाणे त्रसरेणू हा लिक्षाहन छोटा 
वद्ठ्यणुकाहून मोठा आह. तसेच पर्वत हे पृथ्वीपेक्षा लहान व वृक्षांहून मोठे असतात, 


सत्यार्थ प्रकाश डछ महर्षि दयानंद सरस्वती 


हि बै-अ. आ. स सू. ७ 

द्रव्य, गुण, कर्े वांमध्ये सत्‌ शब्द अन्वित (संबद्ध) असतो.. त्यांचे वर्तमानत्व म्हणजे अस्तित्व, त्यालाच 

सत्ता अस्े म्हणताते. 'सद्‌ द्रव्यम्‌, सन्‌ गुण: , सत्‌ कर्म' महणजे सत्कर्म सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कर्म याप्रमाणे 

वर्तमानकालवाचक शब्दाचा अन्वय सर्वांशी असतो. 

भावोथनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥ बै.अ. शआ. ससू, ४ 

जो स्वांबगेबर अनुव्तमान असल्यामुद्ठे सत्तारूप भाव आहे त्याला महासामान्य अस्े महणतात. हा क्रम 

भावरूप द्रव्यांचा आहे आणि अभाव जो आहे तो पाच प्रकारचा असतो. 
क्रियागुणव्यपदेशाभावात्प्रागसत्‌ ॥ ह. अ.क्ाआ; शत 

क्रिया व गुण यांचे विशेष निमित्त अभावाने, प्राक म्हणजे आधी (अस्त्‌) नव्हता. जसे घट, ब्द्च आदी 

उत्पत्तिपूर्वी नब्हते. याचे नाव 'प्रागभाव' दुपरा, 

सदसत्‌॥ वे. अ.९आ. !ह.२ 

जे उत्पन्न होऊन रहात नाही, उदाहरणार्थ घट तथार होऊब नष्ट होतो. वाला 'प्रध्वंसाभाव' असे 

ऋणतात: तिसरा, 

सच्चासत्‌॥ वे.अ.६।आ. ! हू. ४ 

जे असते आणि ससते त्याला 'अन्यो5न्याभाव' असे म्हणतात. उदाहरणार्थ, 'अगौरश्नोउनश्नो गौ: हा. 

घोड़ा गाय नब्हे; आणि ही गाय घोडा नब्हे. अर्थात्‌ धोडब्यांमध्ये गावीचा व गायीमध्ये धोड़याचा अभाव आटे. 

हा 'अन्योउन्याभाव' आहे, चौथा, 

यच्चान्यदसदतस्तदसत्‌॥ वै. अ. १ आ. !सू.५ 

जो पूर्वी सांगितलेल्या तीन्ही अभावांहून भिन्न अहे त्याला 'अत्यन्ताभाव' असे म्हणतात, उदाहरणार्थ 

'ररशंग' (माणसाचे शिंग), 'खपृष्य' (आकाशाचेंफूल) आणि वन्ध्यापुत्र' (वांझेचा मुलगा) कौरे पाचवा, 

नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेह संसर्गप्रतिषेथ्व: ॥ वै. अ. $आ. ॥ हू. १० 

घरात माठ नाही. म्हणजे तो अन्यत्र आहे. घराशी माठाचा संबंध नाही. याला 'संसर्गाभाव' महणतात, 

असे हे पाच प्रकारचे अभाव म्हटले जातात. 

इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाच्याविद्या ॥ वै. अ. ३ ज. २ रू. १० 

इंद्रियांच्या व संस्कारांच्या दोषांपासून अविद्या उतपन्न होते. 

तद्दुर ज्ञानम्‌॥ वै. अ. (आ. रस. ११ 

जे दुष्ट म्णजे विपरीत ज्ञान असते त्याला अविद्या अप्ने रणतात. 

अटदुष्ट विद्या ॥ वे. अ. ४ आ २।एू. १२ 

जे अदुष्ट मणजे यथार्थ ज्ञान अहे त्याला विद्या अरे महणतात. 


पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्याउनित्यत्वादनित्याञ्न॥ वे. अ. ७ आ. १ १. २ 
एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम्‌॥ वै. अ.७।ज. | तू. ३ 
अध्ययन व अध्यापन डर तिसरा समुल्लास 


[नाना ७७७७३ तुतुतुलु_....................... 


हल करें कार्यरुप पदार्थ व त्यांमध्ये रूप, रस, गंध, स्पर्श हे गुण आहत, है सर्व द्त्यांचे अनित्य 
अंसल्यापुद् त्यांचे गुणही अनित्य आहेत आणि जे कारणरूप पृथिव्यादी नित्यद्रव्यापधञे गंग्रादी गुण आहेल ते 
तित्य आहेत, 

सदकारणवल्लित्यम्‌॥ वैऊ. ४आ. !६. १ 

जे विद्यमान अप्रेल आणि ज्याचे कसलेही कारण सपेल ते नित्य आहे. अर्थात 'सत्कारणवदनित्यम्‌', 
महणजे जे कारणयुक्त कार्यरुप द्रव्य गुण आहेत त्यांना अनित्य म्हटले जाते. 
अस्थेदंकार्य कारण संयोगि विरोधि समवायि चेति लैज्लिकम्‌॥ वै.अ. ३ आ. २्‌.! 
"बचे हे कार्य अथवा कारण आहे.' इत्यादी समवायी, सयोगौ, एकार्थ सम्रवादी आणि विरोधी या चार 
प्रकार्या लैंगिक झणजे लिंगलिंगी संबंधाने ज़ान प्राप्त होते, समवाधि जसे आकाश परिमाण युक्त आहे. शरीर 
त्वचायुक्त अहे इत्यादी नित्य संयोग आहे. वो प्ंयोगियंबंधर होव. एका अर्थामरध्ये दोहोचे अस्तित्व अपणे 
ग्ाला 'एकार्थप्रमवायि' संबंध महणतात. जसे कार्यरुप स्पर्श कार्याचे लिए म्हणजे कार्याची जाणीव करू 
देणारा आहे. तसेच, झालेल्या वृ्च्या चिह्ठांचा होगायया वृश्च्या चिह्नांशी विरोधी संबंध (लिंग) अप्तो. 
अशा प्रकारे हे चार प्रकारचे लिंगलिंगी संबंध जाणावे.. 

“व्याप्ति! :- 


श्र 


नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्ति: ॥ वाज्यसूरे अ. ५ रू. २९ 
__..  जेदोन ही साध्य साध झहणजे जे पिद्ध करण्यास योग्य असते ते साध्य आणि ज्याच्या योगाने सिद्ध 
“- क्रावयाचे असते त्या दोन्ही अधवा एक प्राधन मात्राचा निश्चित धर्म सहचार आहे त्याला व्याप्त असे महणतात, 
जसे धूर व अप्रि वांचे साहचर्य असते. ॥२९॥ 
निजशक्त्युद्धबमित्याचार्या: ॥ उांड्ययूजे 3. ५ मू. ३९ 
तसेच व्याप्य जो धूर स्वतःच्या शक्तीने उत्पन्न होतो. अर्थात धुर जेव्हा अन्य दूरच्या एखाद्या ठिकाणी 
जातो तेव्हा तो असीच्या संयोगाशिवाय राह शकतो. त्याचेच नाव व्याप्ती होव, अमी च्या छेदन व भेदन या 
प्रामध्यनि जलादी पदार्थही धूर रूपाने उत्पन्न होतो.॥३१॥ 
आधेयशक्तियोग इति पश्षशिख: ॥ त्रंज्यसूज़े अ. ५ रू. ३२ 
जप्ते महत्त्तांम्रध्ये प्रकृतीची व्यापकता, बुध्दि इत्यारदीमध्ये व्याप्यता धर्माचा जो संबंध असतो त्याचे 
नाव व्याप्ती, आधेयरूप शक्ती आणि शक्तिमान आधारक्प यांचा संबंध अस्त्तो त्याला व्याप्ती असे नाव आहे, 
इत्यादी शाख््ांच्या प्रमाणादिकांनी परीक्षा करून शिकावे व शिकवावे. नाही तर विद्यार्ध्यागा सत्याचा 
है बोध कीच होऊ शकणार ताही. म्हणून जो - जो ग्रंथ शिकवावयाचा त्याची पूर्वोक्त प्रकारांनी तपासणी करूत 
जर तो खरा उतरला तरच तो शिकवावा, जे ग्रंथ या परीक्षांच्या कस्तोटीला उतरणाएनाहौ ते ग्रंथ वाचू नयेत व 
शिकवु नयेत. कारण, 
लक्षणप्रमाणाभ्यां बस्तुसिद्धि: ॥ 
कट *गन्धवती पृथित्री' जी पृथ्वी आहे ती गंधवती आहे. म्हणजे पृथ्वीला गंध असत्तो हे तिचे लक्षण 


सत्यार्थ प्रकाश ४९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


० अशा प्रकारची लक्षणे आणि प्रत्यक्षादी प्रमाणे यांच्या आधारानेच सत्यासत्याचा व सर्व पदार्धांचा निर्णय 
होतो. यांच्याखेरीज काहौही होत नही. 

पठनपाठनविधि [अध्ययन व अध्यापन] 
आता अध्ययन व अध्यापनचा प्रकार सांगतो. प्रथम पाणिनिमुनिकृतशिक्षा जे सूत्ररूप पुस्तक अहे ते 
शिकवावे. त्यात अमुक अक्षराचे अमुक स्थान, अमुक प्रथल व अपुक करण आहे उदाहरणार्थ 'प' चे स्थान 
ओए्ठ असून स्पृष्ट प्रयल आणि प्राण व जीभ याँची जी क्रिया करावयाची तिला करण असे म्हणतात. याच 
पद्धतीने वधायोग्य सर्व अक्षरांचे उच्चारण आई, बाप व शिक्षक याँनी शिकवावे. त्यानंतर व्याकरण अर्थात प्रधम 
पाणिनौचे अशध्यायौसूत्र पाठ जसे 

“बृद्धिरादैच' हे प्रधम यूत्र हे. त्यामध्ये पदच्छेद 'वृद्धिः, आत्‌, ऐच्‌ किंवा आदैच्‌' नंतर समास 
'आच्चोच्च आदैच' असा आहे. त्याचा अर्थ अस्ता की, 'आदैचां वृद्धिसंज्ा क्रियते' म्हणजे 'आ, ऐ, औ यांना 
वृध्दि नाव आहे.' “त परो यस्मात्स तपरस्तादपि परस्तपर: ” तकार ज्याच्या पुढे आहे व जो 
तकाराच्याही पुढ़े आहे त्याला तपर म्हणतात. यावरून असे सिद्ध होते की जो आकाराच्या पलीकड़े त्‌ आहे 
आणि _ च्या पलीकड़े ऐच आहे. हे दोन्ही तपर आहेत, तपरे प्रयोजन है आहे की हस्व व प्लुत यांची वृद्धी 
संज्ञा झाली नाही. उदाहरणार्थ, (भाग:) वेथे 'भज धातूला 'घज प्रत्यय लावून 'भाग:' हा शब्द बनविला 
आहे. 'धरज्‌ प्रत्यवामध्ये 'घ्‌' हे इत्संज्रक असल्याने त्यांचा लोप झाला आहे व 'अ' हा प्रत्ययराहिला आहे. 
'भज्‌+अ' अशी स्थित झाल्यानंतर 'ज' कार पूर्व 'भ' कारातौल 'अ' काराची वृद्धि होते; आणि 'ज्‌' 
काराच्या ठिकाणी 'ग्‌' कार होतो; व 'भाग+अ' मिक्कून 'भाग:” असा शब्द तयार होतो. 
तसेच 'अध्याय:' हा शब्द 'अधि' उपसर्गपूर्वक 'डडट धातृच्या रस्व 'ह' च्या ठिकाणी 'घज्‌' प्रत्यवानंतर 
'१', 'ऐ' अशौ वृद्धि आणि त्यास आय मिल्धूर नंतर 'अध्याय:' अस्ता शब्द बनतो. 
"नायक: ' वेधे 'नीज्‌' धातु दीर्घ 'इ' काराच्या ठिकाणी 'प्वुल_ प्रत्यवानंतर 'ऐ' अशी वृद्धि आणि त्यास 
आय होऊन नायक शब्द बनतो. 

तमाच 'स्तावक:' हा शब्द. 'स्तु' धातूवरून 'प्वुल' प्रत्यय होऊन हस्व 'उ' काराची 'औ' अशी वृद्धी 
आणि आव्‌ आदेश होऊन अ कारात मित्रुन स्तावक:। शब्द बरला. 

तसेच 'कृज' धातूला '्वुल_ प्रत्यय लागून त्यातील 'ण्‌, ल्‌' ची इत्संज्ञा होऊन लोप शेष राहिलेल्या 
'बु'प्रत्यवाला 'अक' अस्ता आदेश झाला आणि ऋकाशला “आए अशी वृद्धि होऊन (कार्‌+ अक) 'कारक:" 
असे सिद्ध झाले. 

अशा प्रकारे जी-जी यूत्रे मागील व पुदौल प्रयोगांमध्ये लागू होतात त्यांची कार्ये दाखवीत जावी आणि 
दगड़ी पाटीवर किंवा लाकडी फल्हीवर ती लिहून दाखबून कच्चे रुप ठेवावे. उदाहरणार्थ 'भज+घज्‌+सु' अशी 
स्थिती प्रधमत: होती. नंतर धातृतील 'अ' काराचा लोप झाला. त्यानंतर 'घ' कार व मग 'ज्‌' कार बांचा लोप 
होऊन 'भज्‌+अ+सु' अशी स्थिती झाली. नंतर 'अ' ला वृद्धी होडन 'आ' कार बनला व 'ज्‌' च्या ठिकाणी 
“' झाल्याने आणि 'भागू+ अ+सु' अशी स्थिती झाली. अकार मिसल्यानंतर 'भाग+सु' असे झाले. आता 


अध्ययन व अध्यापन फ्० तिसरा समुल्लास 


उकाराची इत्संज़ा होऊन स्‌ च्या जागी 'न्‍ै' होऊन पुनः उकाराची इस्संज्ञा लोप पावली. त्यानंतर 'भागर्‌' असे 
रूप सिध्द झाले. आता रेफाच्या ठिकाणी विस्सर्ग (:) येऊन 'भाग:' हे रूप सिद्ध झाले. 

ज्या ज्या सूत्राकडून जे-जे कार्य होते ते ते विद्याथ्याँगा शिकवावे आणि त्यांच्याकडून ते वदवून घेकन 
त्यांना ते लिहावयास स़ांगावे. अशा प्रकारे शिकविले असता विद्या््याना तो विषय लौकर व चांगला समजतो, 

एकदा अश प्रकारे अष्टध्यायी शिकविल्यावर धातुपाठ ही अर्थासह शिकवून झाल्यावर दश लकारांची 
रूपेही उत्तम प्रकारे करबून ध्यावीत. नंतर प्रक्रिया सहित उत्सर्ग म्हणजे सामान्य सूत्रे शिकवावीत, उदाहरणार्थ 
“कर्मण्यण हे उत्सगंयूत्र आहे. याचा अर्थ अस्ा की, कर्म उपपद असता धातूवरून 'अण' प्रत्यय होतो. 
जसे, कुंभ हे कर्म उपपद असता 'कृ' धातूवरून 'अण प्रत्यय होऊन 'कुंभकार:' हे रूप बनते. याला अपवाद 
सूत्र “आतो$नुपसे कः? रणजे उपसर भिन्न कर्म उपपद लागल्यास आकारान्त धातूवरून 'क' प्रत्यय 
होतो. याचा अर्थ अस्ना की जो बहुव्यापक सूत्रानुसार कर्मोपपद लागल्यास सर्व धातूंवरून ' अण्‌ प्राप्त होतो; 
पंत त्यापेक्षा विशेष म्हणजे अन्य विषय त्याच पूर्व सुत्राच्या विषयातूर 'आ' कारान्त धातूला 'क' प्रत्ययाने 
ग्रहन केले. उत्सर्गाच्या विषयात अपवाद सूत्राची प्रवृत्ती होते तशी अपवाद सूत्राच्या बाबतीत उत्स्गयूत्राची 
प्रवृत्ती होत नाही, ज्या प्रमाणे चक्रवर्ती राजाच्या राज्यात मांडलिक व जमीनदार यांची प्रवृत्ती असते प्खु 
मांडलिक राजांच्चा राज्यात चक्रवर्ती राजांची प्रवृत्ती नसते, तसेच हे आहे. 

अशाच प्रकारे पाणिनी महर्षीनी सहस्न एलोकांमध्ये अखिल शब्द, अर्थ व संबंध यांची विद्या प्रतिपादन 
केली आहे. धातुपाठ शिकवून झाल्यावर उणादिगण शिकवावा. तो शिकविताना सर्व सुबंताचा विषय उत्तम 
प्रकारे समजावून ब्वावा, नंतर पुन: शंका, समाधान, वार्तिक, कारिका, परिभाषा कौरे विषयौची घटना शिकवून 
अध्टध्यायीची दुसरी अनुवृत्ति शिकवावी, 

त्यानंतर महाभाष्य शिकवावे. जिकणारे व शिकविणरे बुद्धिमान, पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्याव्यासंगी 
अस्तील तर दीड वर्षात अष्टाध्यायी आणि दौड़ वर्षात महाभाष्य शिकून तीन वर्षात पूर्ण वैयाकरणी होता येते. 
वैदिक व लौकिक शब्दांचे व्याकरण उत्तम रीतीने समजल्यामुद्े इतर शाब्रांमध्येही शीघ्र व सहज शिकणे 
शिकविणे होऊ शकते, मात्र व्याकरण शिकण्यात जेवढ़े परिश्रम ध्यावे लागतात तेवढे श्रम इतर शाब्नांच्या 
अध्ययनात घ्यावे लागत नाहीत; आणि अष्टध्यायी व महाभाष्य हे आए ग्रंथ शिकल्याने तीन वर्षा जेवढे जान 
प्राप्त होते तेवदे सारस्वत, चंद्रिका, कौमुदी, मनोरमा इत्यादी पन्नास वर्षे शिकल्यानेही होत नाही. कारण महाशय 
महर्षीनी महान विषयांचे जे विवेचन जितक्या सहजपणे आएल्या ग्रंधांमध्ये केले आहे तसे ते या क्ुद्शय 
मुनुष्यांच्या कल्पित ग्रंधांमध्ये कोदून असणार ? 

महर्षीनी रचलेल्या ग्रंधांमध्ये विषयाचे विवेचन सुगम आणि थोडा वे्ात पुष्कछ करता येईल असे 
असते. तर क्षुद्राशयी लोकांची इच्छा अशी असते की रचना होईल तितकी अवधड करावी; तिचे परिश्रमपूर्वक 
अध्ययन केल्यानंतर त्यापासून अगदीच थोडा लाभ पदरात पडावा, डोंगर पोखरून उंदीर मि्ावा तसे ते असते, 
याउलट आर्ष ग्रंथांच्या अभ्यासाने समुद्रात एक बुड़ी मारल्यावर असंख्य बहुमूल्य मोती मिक्तावेत अशी 
स्थिती होते. व 


सत्यार्थ प्रकाश का] १ महर्षि दयानंद सरस्वती 


कह यास्कमुर्ीचे 'निघण्टु' व 'निरुक्त हें दोन गंथ सहा किंवा आठ महिन्यांत 
अर्थासह शिकावे शिकवावे: तास्तिकांच्या अमरकोशदी ग्रंधांच्या अध्ययनात वर्षानुवर्षे वाया घालव्‌ नयेते. 
त्यान॑तर पिंगलाचार्यकृत हन्दोग्रन्थ चार महिन्दात शिकता व शिकविता वेतो. वा धाच्या अंध्ययनाने 
वैदिक लौकिक हदांचे पीज़ान हो ऊन नवीन रचना कशी करावी ते समजते: हा ग्रंथ आणि एलोकाची रचना व 
प्रस्तार हे चार महिन्यात शिकता शिकविता येईल आंणि वृत्ततलाकरासारखे अल्पबुद्धीच्या लोकांनी रचलेले 
ग्रंथ शिकण्यात व शिकविण्यात अनेक वर्षे वाया घालवू नयेत, 

यानंतर मनुम्मृति, वाल्मौकी रामायण आणि महाभारतातील उद्योगपरवातर्गत विदुलौती इत्यादि चौंगली 
चांगली प्रकरणे, एहणने ज्यांच्यापॉयून विद्याध्याँगा नौतीचा बोध हो ऊन ते दुष्ट व्यसनापासून दूर राहतील व 
उत्तम, सभ्य नागरिक बनेतील तसेच पद्चएंथ काव्य शिकविष्याच्या पढ़तीने मणजे पदच्छेद, पंदार्थोत्ती, 
अन्वय, विशेष्य विशेषण मंबंध आणि भावार्थ यांचे विवेचन करीत शिकवावे; आणि विद्याध्यानी तें सारे 
समजून ध्यावे. याँचे अध्ययन- अध्यापन एका वर्षा पूर्ण करावे. 

त्यान॑तर पृर्वभीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य व वेदान्त ही पड़दशने शक्य अमेल्याप कषिप्रणीते 
भाष्यांमह किंवा ते शक्‍्य नसल्यास उत्तम विद्वानांनी केलेल्या सरल व्याख्यांसह शिकवाबीत, परतु वेदानतमूत्रे 
शिकण्यापूर्वी ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतव, तैत्तितीय, छार्दोग्य वे बृहदारण्यक ही दहा 
उपनिषदे शिकावीत, ही उपनिषदे व भाष्य सूत्रवृत्तैसह पट देने दोन वर्षाच्या औत शिकावी आणि शिकवाबीत, 
त्यानंत्र सहा वर्णपध्ये ऋखेद, यजुर्वेद, सामवेद व अधर्ववेद हे चार वेद व त्यांची ऐतरेय, शतपथ, साम 
वगोपथ ही ब्राह्मणे स्वर, शब्द, अर्थ, संबंध व॑ क्रिया यांसह शिकणे उचित आहे. वाला प्रमाण 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूंदधीत्य बेदूं न बिंजानाति यो5थम्‌। 
योउथैज्ञ इत्सकर्ल' ज्ञान॑बिधूतपाप्मा कै निह् अं शाम, १८ 
हां निछत्तातील मंत्र आहे. जो मनुष्य वेद केव स्वरानुत्तार पाठ करतों, पण त्यांचा अर्ध जाणत नाहीं तो 
केंबक भाखाही ऋणजे ओझे वाहणारा अहे अंसे सपेजावे. ज्या प्रमाणे एजादा वृक्ष फांचा, पंने, फुले व फक्े 
यांचे ओझे अंगावर वागवततों किवा एखादा पशु, धान्य वगरेचे ओझे वाहतो ता हो मनुष्य भारवाहक अ्ततो 
आणि जो कोणी वेदांचा वथावत अर्थ रीट समयून पैतों, वाचन करतों त्यालाच मंपूर्ण आनंद ग्राए होती. 
देहान्तान॑तर त्याची परे जानने घुतली जातोते आणि परकित्रं थमा चरणा या प्रतापाने त्याला सवनिद प्राप्त होतो. 
उत त्व: ९-०४: शुण्वत्न शृंणोत्येनाम्‌' 
उतो त्वस्मै तन्‍्व॑ विस कक $ ३४४ 0४ १९ 
जे अंविद्वान असतात ते ऐकत अंमूनही ऐकत नाहीते, पाहते अयुनही पाहत नाहीतें, बोलते असूनही 
बोलत नाहीते. याचा अर्थ अस्त की अविद्वान लोक वा विद्यावाणीचें रहस्य जाणत तहत. परंतु जो शब्द अर्थ 
वसंबंध जाणतो त्याच्या बाबतीत विद्या ही जशी सुंदर वस्चें व आभूषणे धारण करून आपल्या पतीची इच्छा 
बाक्ृगणोन्या आणि शरीर व रूप याँचा प्रकाश पतीला अरपण करणायया ख््री सोरखी असते तशी विद्या ही 
विद्वानांगा आपल्या स्वरूपाचे दर्शन घडविते. ती अविद्वानांसाठी असे करीत नाही. 


अध्ययन व अध्यापन ५२ तिसरा संमुल्लास 


* परे व्यॉसन्यर्स्मिन्देवा अधि ३05 । 
प्र 2300 ०७-४४ करिष्यति य इत्तहिदुस्त इसे: पाक मत कू १६, २६ 
उज््याव्यापक: सब्ोत्कृषट परमेश्नरामध्ये सबब विद्वार आणि पृथ्वी, सूर्य इत्यादी सर्व लोक स्थित 
आहेत, त्याच्यामध्येच पर्व वेदांचे मुख्य तात्पर्य आहे. त्या ब्रह्माला जो जाणतनाही त्याला ऋखेदादीचे काय 
च्ुख प्राप्त होऊ शकते ? मुद्लीच नाही ! परंतु डे लोक वेदांचे अध्वयर करूर, घर्मात्मा योगी बनुर त्या ब्रह्माला 
जाणतात ते सर्व परमेश्नरामध्ये स्थित होऊन मुक्तिरुपी परमारंद प्राप्त कस्तात- बासादी जे काही अध्यक- 
अध्यापन करावयाचे ते अर्थज्ञानासहित असले पाहिये, 

अशा प्रकोरे सर्व वेदांचे अध्ययन झाल्यावर आवुर्वेदाचा अभ्याप्त करवा, आवुर्वेद मणजे चरक, संश्रुत 
आदिऋषिपुगिप्रणीत वैद्यक शाब्र. त्यांचे अर्थ, क्रिया, श्र, छेदर, भेदन, लेप, चिकित्सा, विदान, औषध, 
पध्य, शरीर, देश, काल आणि वस्तूचे गुण या गोष्टी ज्ञागपूर्वक चार वर्षात शिकाव्या, शिकवाव्या, 
त्यान॑त्र धूनुर्वेद, त्यामध्ये गज्यासंबंधीदी सर्व कार्य करणे समाविष्ट आहे. त्याचे दोन भेद आहेत, एक 
स्वतः राजपुरुषासंबंधीचा भाग आणि दुससरा प्रजेशी संबंधित भाग असतो . राजकार्यामधे ेनाध्यक्ष, पर्व 
सैन्याची रचना, श्र विद्या, नाता प्रकारते व्यूह यांचा अध्याप्त ज्याला आजकाल कवायत छणतात जी 
लकाईच्या वेद शर्तृच्यो बाबतीत ज्या क्रिया कराव्या लागतात त्यांता व्यूह रचना याचा यधायोग्य अध्यासत 
करावा, त्या सर्व पद़तशीरणणे शिकून ध्याव्यात, तसेच प्रजेचे णलन व तिची सुखसमृद्धी यांपाठी काय करावे 
लागते ते शिकून ध्यावे. सान्या प्रजेला न्यायपूर्वक केसे सुखात ठेवावे, दु्शंना कशी यधायोग्य शिक्षा द्यावी 
आणि श्रेष्टांचे पालन, प्रकार हे सर्वप्रकारें शिकृर घ्यावे. 

ही राजविद्या दोन वर्षात शिकून त्यानंतर गांधर्ववेद शिकावा, त्यालाच गानविद्यां किंवा संगीत शा्र असे 
मणतात त्यामध्ये स्वर, राग, रागिण्या, सम्रय, ताल, ग्राम, तान, वाद्य, नृत्य, गत इत्यादी. ते सर्व व्यवस्थितपणे 
शिकून ध्यावे. परंतु मुख्यतः सामवेदाचे गायन वाद्यवादनासह शिकावे आणि नारदरसहिता कौरे जे आर्ष ग्रंथ 
आहत त्यांचे अध्ययन करावे, मात्र भड़वे, वेश्या आंणि विषयासक्तीकारक अरागी यांचे गर्दभशब्दवत्‌ व्यर्थ 
आलाप की कादू नयेत. 

त्यानंतर अर्थवेद ज्याला शिल्पविद्या म्हणतात ज्यात पदार्थगुणविज्ञान, क्रियाकोशल, नानाविध पदार्थाची 
निर्मित, पृथ्वीपामून आकाशापय॑तच्या विद्येचा समावेश होतो. त्या सर्वांचे नौट अध्ययन करावे. अर्थवेद हा 
ऐश्वर्य वाढविणारा आहे. तौ विद्या शिकून बेऊन दोन वर्षात ज्योतिषशा्र, सुर्यसिद्धांत इत्यादी ज्यामध्ये 
बौजगणित, अंकगणित, भूगोल, खगोल व भूगर्भविद्या आहे है वधायोग्य अभ्याम्तावे, 
त्यानंतर सर्वप्रकारच्या हस्तकला, यंत्रकला वररे शिकाव्यात, मात्र जितके ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्रिका, 
राशी, मुहूर्त बगैरेशी संबंधित फलज्योतिषाचे ग्रंथ आहेठ ते खोटे प्मजूत त्यांचे अध्यवन-अध्यापन 
कधी करू नये. 

शिकणारे व शिकविणरे यांनी असा प्रयल करावा की ज्यायोगे वीस-एकवीस वर्षात सर्व विद्या उत्तम 
शिक्षण प्राप्त होऊन, माणूस कृतकत्य होऊन सदैव आनंदात राहावा या पद्धतीने जेवढ़ी विद्या: वौस एकवीस वर्षांत 
प्राप्त होऊ शकते तेवढी दुस॒या पद्धतीने शंभर वर्षातही मित्दू शकणार नाही. ; 


सत्यार्धश्रकाश प्र महर्षि दयानंद सरस्वती 


विश शशशशशशशकशकिकिकिकि किक किक कककि किक $:फम्)्र््)्् ।झ 


रे 
ऋषिप्रणीत ग्रंधांचे अध्ययन यासाठी करावयाचे की कऋषी हे मोठे विद्वान, सर्व शा्ने जाणणारे व धर्मात्मे 
होते. जे अनृषी, अल्पज्ञ व धोड़ीच शाख्रे शिकलेले असतात आणि ज्यांचा आत्मा पक्षपाती असतो त्यांनी 
लिहिलेले ग्रंधही तसेच असतात. 
पूर्वमीमांसेवर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिकदर्शनावर गौतममुनिकृत भाष्य, न्यायसूत्रावर 
वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य, पतंजलीमुनिकृत (योग) सूत्रावर व्यासमुनिकृत भाष्य, कपिलमुनिकृत सांख्यदर्शनावर 
भागुरिमुनिकृत भाष्य, व्या्ममुनिकृत वेदान्तसूत्रावर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य अथवा बौधायनमुनिकृत भाष्य 
वृत्तिसहित शिकावे व शिकवावे. इत्यादी सूत्रांना कल्प अंगांतही समाविष्ट समजावे. 
ज्याप्रमाणे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अधर्ववेद हे चारही वेद ईश्वरकृत आहेत, त्या प्रमाणे ऐतरेय, 
शतपथ, साम व गोपथ ही चार ब्राह्मणे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निषण्टु, निरुक्त, छन्‍्द व ज्योतिष ही वेदांची 
सहा अंगे, मीमांसादी वेदांची सहा उपांगे, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद व अर्थवेद हे चार वेदांचे उपवेद, इत्यादी 
सगढे ऋषिमुनिप्रणीत ग्रंथ आहेत. यांमध्ये जे-जे वेदविरुद्ध प्रतीत होईल ते-ते सोड़ून द्यावे, कारण वेद ईश्वरकृत 
असल्याने निर््रन्त स्वतः प्रमाण आहेत. म्हणजे वेदाचे प्रामाष्य वेदावरूनच होते. ब्राह्मणादी सर्व ग्रंथ पल: 
प्रमाण आहेत. महणजे त्यांचे प्रामाण्य वेदाधीन आहे. वेदांविषयाँचे अधिक विवेचन 'ऋ्दादिभाष्यभूमिका' या 
ग्रंथात पाहावे. वा ग्रंधामध्येही त्यासंबंधी पुढ़े लिहिष्यात येईल., 
आता परित्यागास योग्य असणाया ग्रंधांची मोजणी धोडक्यात करतो. पुढ़े ज्या ग्रंधांचा उल्लेख केला 
आहे ते भ्रामक ग्रंथ आहेत असे समजावे. व्याकरणामध्ये कातंत्र, सारस्वत, चंद्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, 
शेखर, मनोरमा कौरे; कोशांमध्ये अमरकोश करे; हंदोग़रंथांमध्ये वृत्ततलाकर वर; शिक्षण ग्रंधांमध्ये 'अथ 
शिक्षा प्रक्ष्यामि पाणिनीय॑ मत यथा' इत्यादी. ज्योतिषग्रंधांमध्ये शीघ्रबोध, मूहू्तचिंतामणि इत्यादी काव्यांप्रध्य 
नायिकाभेद, कुवलयानन्द, रुवंश, माघ, किराता्जुनीय बगैर. मौमांसा ग्रंधांमध्ये धर्मसिंधु, व्रतार्क वररे, 
वैशेषिकांमध्ये तर्कसंग्रह करे न्यायामध्ये जागदीशी वर; योगामध्ये हठप्रदीषिका आदी; सांख्य ग्रंथामध्ये 
सांख्यतत्तकौमुदि वार, वेदान्तामध्ये योगवासिष्ठ पश्षदशी इत्यादी. वैद्यकामध्ये शाईधर आदी. स्पृतिग्रंधामध्ये 
मनुस्मृतीतील प्रश्षिप्त लोक आणि इतर सर्व स्मृतिग्रंथ, सगे तंत्रंथ, सर्व पुराणे, सगछी उपपुराणे, 
तुलसीदासाचे भाषारामायण, रुक्मिणीमंगल आणि सर्व भाषाग्रंध. हे सर्व कपोलकल्पित, मिथ्या ग्रंथ आहेत. 
(प्रश्न) या ग्रंधामध्ये थोडेही सत्य नाही काय ? 
(उत्तर) थोडेसे सत्य आहे. परंतु त्याच बरोबर पुष्कढसे असत्यही आहे.म्हणून 'विषमम्पृक्तान्नवत्‌ 
त्याज्या:' महणजे अत्युत्तम अन्न विषयुक्त झाल्यास त्याज्य ठसते, या न्यायाने हे ग्रंथ त्याज्य आहेत, 
(प्रश्न) तुम्ही पुराणे, इतिहास यांगा मात नाही काय ? 
(उत्तर) अवश्य मानतो. पण आम्ही सत्याला मानतो असत्यालानाही. 
(प्रश्न) खरी कोणती व खोटी कोणती ? 


अध्ययन व अध्यापन पड तिसरा समुल्लास 


* उत्तर) ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नारशंसीरिती। 

हेगृह्मूत्रातील वचन आह. पूर्वी जो ऐतरेय, शतपथ आदी ढ्राह्मण ग्रंधांचा उल्लेख केला हे. त्यांचीच 
इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा व नाराशंसी ही पाच नावे आहेत. श्रीमद्भागवत आदौचे नाव पुराण नाही. 

(प्रश्न) त्याज्यगंधांमध्ये जे सत्य आहे त्याचा स्वीकार का करीत नाही ? 

(उत्तर) त्यांमध्ये जे-जे सत्य आहे ते सर्व वेदादी सत्यशाब्नांतील आहे व जे मिध्या आहे ते त्यांचे स्वत:चे 
आहे. वेदादी सत्यशाब्लांचा स्वीकार करण्यामध्ये सर्व सत्याचे ग्रहण होऊन जाते. जर कोणी या मिथ्या ग्रंधांमधून 
सत्याचे ग्रहण करू पाहील तर त्याच्या गब्व्यात असत्यही पडेल. म्हणून 'असत्यमिश्रं सत्यं दृरतस्त्याज्यमिति' 
महणजे अस्त्याने भरलेल्या ग्रंथातील सत्याचाही विषयुक्त अन्नाप्रमाणे त्याग केला पाहिजे. 

(प्रश्न) तुमचे मत काय आहे ? 

(उत्तर) वेदमत. वेदांमरध्ये जे-जे करावे असे सांगितले आहे ते करावे आणि जे-जे स्रोडावे असे सांगितले 
आहे ते ्रोडावे (करू नये.) असे आम्ही मानतो. ज्याअर्धी वेद आम्हाला मान्य आहेत त्याअर्थी वेद हेच आमचे 
मत आहे. तसेच मानून सर्व मनुष्यमात्रास विशेषत: आर्यानी एकमताने राहिले पाहिजे. 

(प्रश्न) सत्यासत्याच्या बाबतीत इतर ग्ंथांमध्ये जसा परस्पर विरोध आहे. तसा अन्य शात्नरंमध्येही आहे 
उदाहरणार्थ, सृष्टीच्या वाबतीत सहा शात्चांचा आपस्तात विरोध आहे. मीमांसा कर्मापासून, वैशेषिक काछपासून, 
न्यायपरमाणूपासून, योग पुरुषार्थापासून, सांख्य प्रकृतीषासून आणि वेदान्त ब्रह्मापासून सृष्टीची उत्पत्ती मानतात. 
हा विरोध नब्हे काय ? 

(उत्तर) पहिली गोष्ट अशी की स़रांख्य आणि वेदान्त याच्या खेरीज इतर चार शाब्नांमध्ये सृशटीच्या 
उत्पत्तीविषयी स्पष्टपणे काहीच सांगितलेले नाही; आणि त्यात पुद्धीच विरोध नाही. तुम्हांला विरोध व अविरेध 
यांचे ज्ञान नाही असे दिसते, मी तुम्हांला विचारतो की, विरोध कोणत्या ठिकाणी होतो ? एका विषयात की 
भिन्न-भिन्न विषयांमध्ये ? 

(प्रश्न) एका विषयामध्ये अनेकांचे परस्परविरोधी कथन अस्ेल तर त्यास विरोध असे म्हणतात. वरील 
सहाही दर्शनात सृष्टी हा एकच विषय आहे. 

(उत्तर) विद्या ही एक आहे की दोन ? एक आहे. ती जर एक आहे तर व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिष आदि 
भिन्न-भिन्न विषय का आहेत ? ज्याप्रमाणे एका विद्येत अनेक विद्यांच्या अवयवांचे एकमेकांहून भिन्न प्रतिपादन 
असते. त्याचप्रमाणे सृष्टिविद्येच्या वेगवेगढ॒या सहा अवयवांचे सहा शात््रामध्ये प्रतिषोंदन करण्यात आलेले 
आहे. म्हणून त्यात काहीही विरोध नाही. ज्या प्रमाणे माठ बनवावयाचा अस्तो तेव्हा कर्म, वे, माती, विचार, 
संयोगवियोगादिचा पुरुषार्थ, प्रकृतीचे गुण आणि कु १7४ 'कारणे आहेत. त्याच प्रमाणे सृश्टिचे जे कारण 
आहे त्याची व्याख्या मीमांसेमध्ये, काराविषयी , उपादान कारणाविषयी न्यायदर्शनामध्ये, 
पुरुषार्थाविषयी योगामध्ये, तत्तांच्या अनुक्रमाने परिगणनेविषयी सांख्यामध्ये आणि निमित्तकारण अस्रणायया 
परमेश्नराविषयी वेदान्तशाद्नामध्ये विवेचन करण्यात आले आहे. त्यामुल्े कमलाच विरोध नाही. ज्याप्रमाणे 
वैद्यशाख्नात निदान, चिकित्सा, औषधिदान आणि पध्य प्रकरणे वेगवेगलौ सांगितली आहेत. फतु सर्वांचा 


सत्यार्थ प्रकाश ५५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


सिद्धांत रोगनिवारण हाच अस्तो. त्याच प्रमाणे सृष्टीची सहा कारणे आहत, त्यापैकी एकेका कारणाची व्याख्या 
पढ़दर्शनातील एकेका शात्रकाराने केलेली आहे. त्यामुक्े त्वात परस्पर विरोध मुद्यीच नाही याचे विशेष 
विवेचन सृश्टप्रकरणात करू. 

विध्ने 


विद्येचे अध्ययन-अध्यापन करण्वात जी विध्ने बेतात ती टाछाबीत. उदाहरणार्थ कुसंग फहणजे दुष्ट, 
विषयाम्क्त लोकांची संगत, दुष्ट व्यसन; मद्यपान व वेश्वागमनादि वाईट व्यसने; बाल विवाह म्हणजे पुरुषाचे 
वयाच्या पंचवीसाव्या वर्षापूर्वी आणि ब्लीचे वयाच्या सोलाव्या वर्षापूर्वी लम होणे, पूर्ण ब्रह्मचर्याचे पालन न 
होणे; राजा, माता, पिता आणि विद्वानाचा सह वेदादी शा्ाँच्या प्रचारामध्ये स्वारस्थ नसणे; अतिभोजन, 
अतिजागरण; अध्ययन- अध्यापन व परीक्षा देणे- घेणे यांमध्ये आहुस व कपट करणे; विद्येचा लाभ हा सर्वश्रेष्ठ 
अप्तो असे न समजणे; बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, ए़ज्य व धन यांचौ वृद्धी होते यावर विश्वास न ठेवणे; 
ईश्वराचे ध्यान करण्याचे सोड़न दगडाधों ड्याच्या निर्जीव मूर्तीच्या दर्शन- पूजनात निरर्थक वेछ वाया घालविणे; 
माता, पिता, अतिधी, आचार्य व विद्वान याँना सत्याचे प्रतीक मानून त्यांची सेवा व सत्संग न करणे; वर्णाश्रमधर्म 
सोडून ऊर्धवपुड़ू, ज्िपुंड, तिलक, कंठी, मालाधारण, एकादशो, ्रयोदशी इत्यादी ढ्तें करणें; काशी आदि 
तीर्थोंची यात्रा आणि राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेश इत्यादीचे नामस्मरण याने पापे नाहीशी 
होतात अस्ला विश्वास ठेवणे, पाखंडी लोकांचा उपदेश ऐकून विद्याध्यासाच्या बाबतीत अश्रद्धा अस"े; विद्या, 
धर्म, योग, परमेश्चराची उपासनाविना मुक्ती मिक्रते असे मानतों. भागवतादी भ्रामक पुराणातील कथा वाचून- 
ऐकून मोक्ष मित्रतो असे समजणे; लोभाच्या आहारी जाऊन धमप्राप्तौची प्रवृत्ती होऊन विद्येची गोडी ठेवणे; 
इकडे-तिकडे निष्कारण भटकत राहणे. इत्यादी मिथ्या व्यवहारांमध्ये फसून लोक ब्रह्मचर्य व विद्या यांच्यापायून 
होणात्या लाभांना मुकतात आणि त्यामुद्के रोगी व अडाणी होत राहतात. 

र्त्रिया-शूद्र यांना बेदाध्ययनाचा अधिकार 

आजकालचे जे सांप्रदायी व स्वार्धी ब्राह्मण वौरे इतरांना विद्या व सत्संग यांपासून दूर ठेवतात आणि 
आपल्या जाह्वयात अडकवून त्यांचे तन, मन, धन रष्ट करतात आणि अश्ी इच्छा कखात की क्षत्रियादी वर्ण 
विद्याभ्यास करून विद्वान बनले तर ते आमच्या पाखंडाच्या जाब्यातून बाहेर पड़तील आणि आमचे कपट 
ओढखून आमचा अपमान कस्तील. 'पहणून राजा व प्रजा यानी ही विपले दूर करून आपल्या मुलांगा व मुलीना 
विद्वान बनविष्यासाठी तन, मन, धनाने प्रयल केला जावा.' 

(प्रश्न) ख्विवा व शुद्र यांतीही वेदाभ्यास्॒ करावा काय ? त्यांनी वेदपठण केले तर मग आम्ही काय 
करायचे ? शिवाय त्यांवी वेदपठण करावे याला काही आधारही गाही, उलट असा निषेध आहे : - 

स्त्रीशूद्ो नाधीयातामिति श्रुते: । 

ब्ली व शूद्र वांरी अध्ययन करू नये, ही श्रुती आहे. 

(उत्तर) तुमचा सर्वनाश होवो जे तुम्ही असे म्हणता. कारण सर्व द्विया आणि पुरुष यांवा म्हणजेच 


अध्ययन व अध्यापन ष्द्च तिसरा समुल्लास 


ह अधिकार आहे, तुम्ही महणता ती श्रुती म्हणजे तुमची कपोलकल्पना आहे. 
श्रुतीमध्ये ते वाक्य नाही. 

कोणत्याही प्रमाणित ग्रंथातील ती श्रुती नाही. पर्व मनुष्यांता वेदादी शा्रे अध्ययनाचा व ऐकण्याचा 
अधिकार आहे अस्रा एुरावा यजुर्वेदाच्या स्वीसाव्या अध्यायातील दुसत्या मंत्रात आहे. 

यथ्लेमां वार्च कल्याणीसावदानि जरनेंभ्य: । 

ब्रह्मराजन्याभ्यां ७ शूद्ाय चार्यीय च्‌ स्वाय चार॑णाय ॥ वबु. व. २६.२ 

परमेश्षर सांगतों की (यधा) जसा मी (जनेध्य:) सर्व मुुष्यांसाठी (इमाम) ही (कल्याणीम्‌) सुखे महणने 
संसार वमुक्ती यांची सुखे प्राप्त ककन देणारी (वाचम्‌) जी ऋग्वेदादी चारही वेदांच्या वाणीचा (आ वदानि) 
उपदेश करतो तसे तुम्हीही करा. # 

(प्रश्न) येथे कोणी असा प्रश्न विचारील की, '्पृतिग्रंधाप्रमाणे ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य यांगाच वेदाध्ययनाचा 
अधिकार आहे, ब्रिया व शुद्र वांना नाही.' प्हणूर जन या शब्दाचा अर्थ द्विज अप्ता, केला पाहिजे ? 

(उत्तर) परमेश्वर स्वत:च सांगतो आहे की मी (ब्रह्मराजन्याध्यां) ब्राह्मण, क्षत्रिय, (अर्व्याव) वैश्य, 
(शुद्राय) शूद्र आणि (स्वाय) आपले गोकर अधवा ब्िया वगैरे व (अरणाय) अतिशद्गादी यांच्यासाठी वेदांचा 
प्रकाश केला आहे, म्हणून सात वेदांचे अध्ययन-अध्यापन व श्रवण-कीर्दन करून आपले ज्ञान वाढबून, 
चांगल्या गो्ट्ीचा स्वीकार व वाईट गोर्टीचा त्याग करून दुःखांपासून सुटका करन ध्यावी आणि आनंद 
मित्रवावा, आता तुम्हीच मांगा, आमही तुमचे महणणे मान्य करावे की परमेक्षराचे ? 

पसर्मश्नतचे सांगणेच माननीय आह, यात शंका नाही, तरी पण जर को गी हे मान्य करीत तसेल तर तो 
नास्तिक म्हटला जाईल, कारण “नास्तिको वेदनिन्दक: ? वेदांची निंदा करणार आणि वेदांना न 
मान्रणाग नास्तिक महटला जातो. पस्मेश्षर शुद्रांचे कल्याण करू इच्छित वाही काव ? परमेश्वर पक्षपाती आहे 
काय ? की द्विजांनीच वेदाध्ययन करावे आणि शुद्रांसाठी निषेध आहे ? शुद्रादीरी वाचन, श्रवण करू नये अशी 
परमेश्नराची इच्छा असती तरत्याने त्यांच्या शरीरामध्ये वाणी व कान ही इंद्रिये कशाला निर्माण केली ? ज्या 
प्रमाणे पससेश्वराने पृथ्वी, जल, अमि, वाबु, चंद्र, सूर्य आणि अन्नादी पदार्थ सर्वासाठी निर्माण केले आहेत. 
त्याव प्रमाणे त्याने वेद्ही सर्वासाठी प्रकाशित केले आहेत, जेथे कोठे 'शुद्रांती वेद महणू नयेत' असा निषेध 
केला असर तेथे त्याचा अभिप्राय हा आहे की ज्याला शिकविले असता काहीच येत नाही तो निर्दुद्ध व अडाणी 
असल्याने त्याला शूद्र महटले जाते. त्याचे शिकणे त्याला शिकविणे व्यर्थ आहेआणि जे लोक ख्रियांना शिकवू 
नये अस्ले महणतात. तो त्यांचा मूर्खपणा, स्वार्थीपणा व निर्दुद्धपणाचा प्रभाव आहे; पाहा ! वेदांमध्ये मुलींना 
शिकण्याचा हा पुरावा 

ब्रह्मचय्येण कन्या ३ युवा विन्‍्दते पर्तिम्‌॥ अदर्व, उठ, कप रश का. ३ म:१८ 

ज्याप्रमाणे मुले ब्रह्मचर्याचे पालन करून पूर्ण विद्या व मुशिक्षण श्राप्त केल्यारंतर युवती, विदुपी व 
आपल्याला अनुकूल व प्रिय अशा ब्ियांशी विवाह कस्तात त्याप्रमाणे (कन्या) कुमारी (ब्रह्मचयेण) ब्रह्मचर्य 


संत्वार्थ प्रकाश ५७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


्ड करून वेदादि: ् शिकून पूर्ण विद्या व उत्तम शिक्षण मित्रवून युवती होऊन आणि पूर्ण यौवनात प्रवेश 
केल्यावर आपल्यासारखा प्रिय विद्वान (युवानम्‌) व पूर्ण यौवनयुक्त पुरुष (विन्दते) प्राप्त करो, महणून ख्तियांवीही 
ब्रह्मचर्याचे पालन करून विद्याध्ययर अवश्य केले पाहिजे.. 

(प्रश्न) श्लियांनीही वेदांचे पठण करावे काय ? 

(उत्तर) अवश्य करावे, पाहा  शरौतसूत्रादीमध्ये :- इमे मन्त्र पत्नी पठेत्‌॥ 
अर्थात यज्ञामध्ये पलीने हा मंत्र म्हणावा. जर ख्लीने वेदादी शान्रांचा अभ्यास केलेला नप्तेल तर तिला 
यज्ञामध्ये स्वस्सहित मंत्रांचे उच्चारण व संस्कृत भाषण कसे करता येईल? भारतवर्षमध्ये ख्लियांगा भूषणास्पद 
ठरलेल्या गार्गी वौरे महिला वेदादी शाब्रांचे अध्यवन करन पूर्ण विदुषी बनल्या होत्या, असे शतपथ ब्राह्मणात 
स्पष्ट सांगितले आहे. जर पुरुष विद्वान आणि खली अडाणी किंवा खली बिदुषी व पुरुष अडाणी अशी स्थिती असेल 
तर उठल्यासुटल्या घरात देवासुर संग्राम माजून राहौल, मग सुख कोठले ? तसेच, ख्लिया शिकल्या नाहीत तर 
मुलौंच्या शाह्मांमध्ये शिक्षिका कोटून मिक्रणार ? राज्यकार्य, न्यायाधीशत्व वौरे कामे गृहाश्रमाचे कार्य जे 
पतिला ब्लौ आणि ल्लौला पति प्रसन्न ठेवणे. घरातील सर्व का्मांची जबाबदारो स्लीवर असते, तो खली सुशिक्षित 
नसेल तर इत्यादि कामे तिच्याकडून चांगल्या प्रकारे कधीच होऊ शकत नाहीत. 
पहा ! आर्यावर्तातील राजपुरुषांच्या ब्रिया धनुर्वेदात म्हणजे युद्धविद्येतही अत्यंत निष्णात असत. तशा 
त्यानसत्या तर कैकयी सारख्या राष्या दशरथासारख्या राजांबरोबर लढाईत का म्हणून गेल्या असत्या ? आणि 
युद्ध कशा करू शकल्या असत्या ? महणूर ब्राह्मण ख्ौला सर्व विद्या, क्षत्रिय स्लौला सर्व विद्यांबरोबरच युद्धशाख्र 
व विशेष राजविद्या, वैश्य श्लीला व्यवहार विद्या आणि शुद्र ख्लीला पाकक्रियादी सेवांच्या विद्या यांचे शिक्षण 
अवश्य दिले गेले पाहिजे. ज्या प्रमाणे पुरुषांनी किमान व्याकरण, धर्मशात्र व आपल्या व्यवहाराची किमान 
विद्या अवश्य शिकून घेतली पाहिजे त्या प्रमाणे ख्ियांनीही व्याकरण, पर्मशाब्न, वैद्यक, गणित व शिल्पविद्या, 
अवश्य शिकून घेतली पाहिजेत. कारण त्यावाचून सत्यासत्याचा निर्णय, पती कौररेशी अनुकूल वर्तन, यधायोग्य 
संतानोत्पत्ति, मुलांचे संगोपन संवर्धन व मुशिक्षण, घरातील सर्व कामे योग्य प्रकारे पार पाडणे, वैद्यक शाब्नाच्या 
ज़ानाच्या आधारे समतोल आहार बनविणे वगरे गोषटी त्यांना कर्ता येणार नाहीत. त्यांनी या गया गोष्टींकडे 
नौट लक्ष पुरविले तर घरामध्ये कधीही आजार प्रवेश करणार नाही आणि सर्व लोक आनंदित राहतील, 
शिल्पविद्येचे ज्ञान ससेल तर घराची मांडणी, वल्ले व आभुषणे तयार करणे व करवूर घेणे, गणित विद्या अवगत 
नसेल तर हिशेब ठेवणे व इतरांना समजावून सांगणे, आदी वेदादी शा्विद्येविना ईश्वर व धर्म यांना जाणून 
अधर्मापासून कधीही दूर राहू शकत नाहीत. 

महणून जे लोक आपल्या मुलांना ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षण व विद्या यांच्या द्वारे शरीर व आत्मा यांना 
सामर्थ्यपूर्ण बनविष्याची प्रेरणा देतात ते धन्यवादाई व कृतकृत्य होत. वा शिक्षणामुल्रे मुले आईवडील, पती, 
सामू, सासरा, राजा, प्रजा, शेजारी, इशमित्र आणि मुलेबाढे वांच्याशी वधायोग्य धर्माप्रमाणे वर्तन करतील. 
विद्या हाच अक्षय कोष (खजिना) आहे. जो जितका खर्चावा तितका वाढ़त जातो. इतर सर्व कोष खर्च केल्याने 
घटत जातात. शिवाय वार्सदारही आपापले वाटे काढून धेतात. परंतु विद्यारूपी भांडाराची चोरी किंवा त्याचा 


अध्ययन व अध्यापन कट तिसरा समुल्लास 


। याकोषाचे रक्षण व वृद्धि करण्याची जबाबदारी घेणारी विशेषत: राजा व 
प्रजा ही असते. 

कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌॥ 5दु अ. ७ इलो. १५२ 
सर्व कुमार व कुमारिका वांगा अमुक काढ्ापासून अमुक कात्यपय॑त ब्रह्मचर्य पाछावयास लावणे व 
विद्वान बनविणे हे राजास योग्य आहे. वा राजाज्ेचे पालन जे करणार नाहीत त्यांच्या आईबडिलांना शिक्षा करणे 
उचित होब. आठतव्या वर्षनिंतर मुलामुलीना घरी न ठेवता राजाज्ेने आचार्यकुलामश्ये ठेवावे. प्मावर्तनाची वेछ 
बेईपर्यत कोणीही लन करू नये. 

सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। 
बार्यन्नगोमहीवासस्तिलकाझ्नसर्पिषाम्‌ ॥ पु उ. ४ लो. २२३ 
जल, अन्न, गाय, पृथ्वी, वश्न, तौर, सुवर्ण व तृप इत्यादी जितकी दाने जगात आहेत त्या सर्वाहन 
वेदविद्येचे दान हे अत्यंत श्रेष्ठ आहे, म्हणू विद्यावृद्धीसाठी तन मन धनाने होईल तेवढ़ा प्रयल करावा, ज्या 
देशात यथायोयय ब्रह्मचर्य, विद्या आणि वेदोक्त धर्म यांचा प्रचार होत असतो तो देश सौभाग्यशाली होत अप्तो. 
याप्रकरणात ब्रह्मचर्याश्रमातील शिक्षणाविषदी संक्षेपाने लिहिले आहे. या नंतरच्या चौध्या समुल्लासात 
समावर्तन, विवाह व गृहस्थाश्रमाचा उपदेश यांची चर्चा करण्यात येईल. 


इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते शिक्षाव्िषये 
तृतीय: समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥३॥ 


मुनिबर गुरुदत्त विद्यार्थी एप. ए. म्हणतात कीं, 
मी अनेक वेढ़ा 'सत्यार्थ प्रकाश' या अपूर्व ग्रंधाचे अध्ययन 
है प्रत्येक वेढी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला, 

महणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वा्टल्यास आपल्या आवर्डीप्रमाणे कुदून ही वाचन केले तरी 
बाचकांना निश्चितच लाभ होईल. 


सत्यार्थ प्रकाश ५९ महर्षिदयानंद सरस्वती 


- ३ 
समावर्तन संस्कार 


समावर्तन विवाह गृहाश्रम विधि विषयी 

वेदानधीत्य बेदौ वा बेदं बापि यथाक्रमम्‌। 

अविप्लुतब्रह्मचयों गृहस्थाश्रममाविशेत्‌॥ १॥| प्तु. अ. ३ घलो २ 

यधायोग्य ब्रह्मचर्याचे पालन करून, आचार्याच्या अनुकूल वागून, धर्मपूर्वक चार, तीन, दोन किंवा। एका 
वेदाबे सांगोपांग अध्ययन करन ज्याचे ्रह्मचर्य खंड़ित झाले गसेल अशा पुराने अथवा जीने गहस्थाश्रमामध्ये 
प्रवेश करावा. ॥ १॥ 

त॑ प्रतीत स्वथधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः । 

ख्रग्विणं तल्प आसीनमर्ईयेल्प्रथम गब्या ॥ २॥ +दु. अ. ३एलो. ३ 

जो स्वधर्म पणजे यथावत आचार्य व शिष्य यांचा धर्म अहे त्याने संयुक्त, पिता, जरक अथवा अध्यापक 
यांच्याकड़ू ब्रह्मदाय म्हणजे विद्यारूपी भाग ग्रहण केला आहे आणि जो माला धारण कणारा, आपल्या 
पलंगावर बलेल्या आचार्याचा प्रथम गोप्रदान करुन सत्कार करावा, अशा लक्षणांनी युक्त विद्यार्धाचाही 
मुलीच्या पित्याने गोप्रदान करून सत्कार करवा. ॥ २॥ 

विवाह 

गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि। 

उद्ठहेत द्विजो भायाँ सब॒र्णां लक्षणान्विताम्‌॥ उतु-अ ३ हो. 5 

गुरूची अनुमती घेऊन, स्नान करून, गुरुकुलातून अनुक्रमपूरवक येऊन ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य आपापल्या 
वर्णास्त अनुकूल व मुंदर लक्षणांती युक्त कन्येशी विवाह करावा. ॥ ३॥ 

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितु:। 

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ ४॥ पतु. अ. ३।३लो. ५ 

जी कन्या मातृथराण्याच्या सहा पिद्यांमध्ये येत उसेल आणि पित्याच्या गोत्रातील नप्तेल अशा कन्येशी 
विवाह करणे योग्य होय. ॥४॥ 


7 ि किट उ टन 


राणा... 


-त्याचे कारण अस्ते की, 
क्ष दूर देशी ब्रिवाह संबंध 
*  परोक्षप्रिया इब हि देवा: प्रत्यक्षद्विष: ॥ इतपड प्रण. ! ४ वा६। क॑ (१ व ₹ 

परोक्ष वस्तू जशी प्रिव असते तशी प्रत्यक्ष वस्तु प्रिय असत नाही. बात तिमाही संदेह सही. ज्याप्रमाणे 
एख्ाब्याने खडीसाखरेचे गुण ऐकले अम्रतील पण ती खाल्ली नसेल तर त्याचे मन त्या खडीसाखेेत युंतून राहते. 
ल्याप्रमाणे एसाद्या परोक्ष वस्तूची प्रशंसा ऐकल्यानतर तिज््य प्राप्तीची उत्कर इच्छा उत्पन्न होते. म्हणूरच जी 
आएल्या गोत्राशी मातेच्या कुछाशी जिचा जवढचा संबंध उसेल अशाच दूसथ मुलौशी वराचा विवाह झाला 
पाहिणे. 

जव्च्या व दूरच्या नात्यात विवाह करण्याप्रध्ये हे गुण आहेत : - 

(१) जी मुले लहानपणापासून जब रहात असतात, एकमेकांशी खेढ़णे, भांडणे आणि प्रेम करतात, 
ज्यांना एकमेकांचे गुण-दोष, स्वभाव व बाल्वाव्स्थेतील विपरीत आचरणाची पाहीती झालेली असते आणि 
ज्यांनी एकमेकांना उघडे-नागडे पाहिलेले अपते त्यांचा परस्परांशी विवाह झाल्यास त्यांच्यामध्ये प्रेम कधीही 
उत्पन्न होत नाही, 

(२) म्याप्रमाणे परण्यात पाणी मिसछल्याने काही विशेष गुण उत्पन्न होत नही त्याप्रमाणे सपिंडात व 
सगोत्रात विवाह झाल्याने धातूंपध्ये अदलाबदल होत नसल्याने असा विवाह उन्नतिकारक ठरत नाही. 

(३) ज्याप्रमाणे दुधामध्ये खडौसाखर किवा सुंठ वगैरे औषधी मिसलल्याने त्या मित्रणात उत्तम गुण 
निर्माण होतात त्याचप्रमाणे भिन्न गोत्रे व भिन्न कुछे यांतौल ख्लौपुरुषांचा विवाह होणे उत्तम आहे, 

(४) ज्याप्रमाणे एका देशातील (प्रदेशातील) रोगी दुस॒या देशात जातों वे हवा आणि अन्न पाणी 
बदलल्याने रोगपुक्त होती. त्याप्रमाणे दूरदेशी राहणाय्या ब्लौपुरुषांचा विवाह होण्यात उत्तमता आह. 

(५) जबच्या नात्यांत विवाहसंबंध झाल्यानें व पतिपलौची धरें जवक् असल्यानें एकमेंकांच्या 
सुखदु:खांची जाणीव व विरोध तीव्र होणेसुद्ा मेभव आहे. दूर राहणाय्या कटुंबांमध्ये तयें होष्याची शक्यता 
नसते. दूरस्थ ख्लीपुरुषांमधील विवाहामुल्े प्रेमाचा धागा लांबवर वाढत जातो तसे निकट स्थॉच्या विवाहामध्ये 
होतनाही. 

(६) दूर-दूरच्या प्रदेशातील ग्रीपुरुषांचे विवाह झाल्याने तिकडील वर्तमान समजते व तहेशीय पदार्धाची 
सहज प्राप्ती होते. जवक्च्या विवाहातून हा लाभ मित्रत नाही. 

दुहिता: दूरेहिता भवतीति॥। हिरू अ. ३7. ४ 

225: #क आहे याचे कारण असे की तिचे लम दृरच्या गावी झाल्याने ते हितकारक होते. जब 
लम झाल्यास त्याने हित होत गाही. 

(७) पुलौचे माहेर जबक् असल्यास् ती वारंवार माहेरी येईल व दर खेपेस ठिला काही ना काही द्यावे 
लागेल, त्यामुद्े तिच्ा प्ाहेरच्या लोकांना दारिद्यय वेण्याची शक्यता आहे. 

(८) सासरव माहेर एकमेकांजवक् असल्यास पती व पतली यांना आपल्या आपल्या पित्याच्या कुटुंबाकड़न 
साह्न मिलन त्यावहल त्यांच्चा मनांत पर्मेंड उत्पन्न होईल आणि पतिपलीमः्ये थोडेसे वैमनस्य निर्माण होताच 


सत्यार्थ प्रकाश द््ः महर्षि दयानंद सरस्वती 


कि शभिभशनिशशशशशशशकिफिफशविवनिकककिककीकीककिककिक किक. .७$फ$:$फ!/फ 


जी किक. पलक 


पतली चटकन माहेरी निधून जाईल. एकमेकांची निंदा आणि विरोधही अधिक होईल. कारण श्लियांचा स्वभाव 
बहुधा तीक्ष्ण व मूदु असतो. या अशाच इतर कारणांमुब्रे पित्याचे गोत्र, आईच्या कुछातील सहा पिद्यांचा 
संबंध आणि जबछचा प्रदेश वांमथ्ये विवाह करणे हितकारक ससते. 

महान्त्यपि समृद्धानि गोईजाबिधनधान्यत: । 

स्त्रीसम्बन्धे दशेतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ ॥ १॥ पु. ज. ३ श्लो. ६ 

धन, धान्य, गायी, शेल्वा, हत्ती, घोड़े, राज्य, श्री इत्यादीनी कुछे कितीही समृद्ध असली तरी 
विवाहसंबंधाच्या हृ्टीने पुदौल दहा कुछांचा त्याग करा. ॥ १॥ 

हीनक्रियं निष्पुरुष निश्छन्दो रोमशार्शसम्‌। 

च॥२॥ मनु अ. ३ इलो. ७ 

जे धराणे सदाचारहीन, सत्पुरुषरहित, वेदाध्ययनापासून विमुख असेल, ज्या कुछात अंगावर लांब केस 
असणारी माणसे असतील अथवा ज्या कुटुंबात मूल्व्याध, क्षय, दमा, खोकला, अमांश (आब), अपस्मार, 
श्रेतकुष्ठ व गलितकुष्ठ (पहारोग) हे रोग असतौल अशा कुछातील वधू किंवा वर यांच्याशी विवाह करू नये. 
काएण हे सर्व दु्गुण व रोग विवाह करणायया कुछ प्रविष् होत जातात, म्हणून उत्तम कुछातील तरुण व तरुणी 
यांच्यामध्येच विवाह झाला पाहिजे. ॥ २॥ 

नोहहेत्कपिलां कन्यां नाउथ्िकाज्ञीं न रोगिणीम्‌। 

नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटाज्ञ पिड्ललाम्‌॥ पर. अ. ३ हलो. ८ 

रंगाने पिवल्ली, पुरुषाहू अधिक लड्, उंच किंवा बलिष्, रोगट, अंगावर मुद्लीच केस नसलेली, किंवा 
फार केस असलेली, बडबडणारी, गाससे डोल्वयांच्या मुलीशी विचार न करता विवाह करू यये. 

नक्षवृक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपर्बतनामिकास्‌। 

न पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ ॥४॥ सु. अ. ३ ३लो. ९ 

अश्विनी, भरणी, ऐेहीणीदेवी, रेवतीबाई, चित्तारी वगेरे नक्षत्रांची नावे; तुल्शी, झेडू, गुलाब, चंपा, 
चमेली, वगैरे झाडा-फुलांची नावे; गंगा, यमुना अशी न्बांची गावे; चांडाली वौरे अत्य॑ज नावे; विंध्या, 
हिमालया, पार्वती यांसारखी पर्वतांची नावे; को कित्ा, मैना अशञ प्ष्यांची नावे; नागी, भुजंगी यांसारखी 
सापांची नावे; माधोदासी, मौरादासी वांसारखी दासभाव व्यक्त करणारी नावे; आणि भीमाबाई, 
चंडीका, काली असली भीषण असणान्या कन्येशी विवाह करू नये. कारण अश्ञौं नावे निंदरीय व 
इतर पदार्थांचीही असतात. 

अव्यब्वाज्ञीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌। 

तनुलोमकेशदशमनां मृइब्लीमुद्दहेत्‌ स्त्रियम्‌॥५॥ रु. अ. ३ लो. १० 

जी अव्यंग असेल महणजे जिचे सर्व अवयव प्रमाणबद्ध असतील, जिचे नाव सुंदर अर्थात यशोदा, सुखदा 
असेल, हंस व हत्तीणी यांसारखी जिची चाल असेल, (जी गजगामिरी असेल,) जिचे लोम (अंगावरील लव), 
केस व दात सूक्ष्म असतील आणि जिचे स्वांग कोमल असेल अशा ख्लीबरोबर विवाह केला पाहिजे. ॥ ५॥ 


समाव्ासस्कार. ६३... चौधासमुल्लास 


७७७ नछऋाऋशााानणकक ७9 सर ०... 


बालविवाह निषेध 

" 'विवाह्मचा कोणता काढछ व प्रकार चांगला असतो ? 

(उत्तर) मुलीच्या वयाच्या सोढाव्या वर्षापामून चोवीसाव्या वर्षापय॑त आणि पुरुषाच्या पंचविसाव्या 
वर्षापायून अड्रेचा्साव्या वर्षापय॑तचा कार विवाहाच्या हृष्टीने उत्तम होय. यापैकी सोढ्ा वर्षाची मुलगी व 
पंचवीस वर्षाचा मुलगा यांचा विवाह कनिष्ठ, अठरा-वौस वर्षाची तरुणी आणि तीस- पस्तीस किंवा चालीस 
वर्षाचा तरुण यांचा विवाह मध्यम, आणि चोवीस वर्षाची खली आणि अद्ेचाद्लीस वर्षाचा पुरुष यांचा विवाह 
उत्तम होय. ज्या देशात याप्रमाणे श्रेष्ठ विवाह होतात, ब्रह्मचर्यपालन आणि विद्याध्यास या गोष्टी मोठ्या 
प्रमाणावर चालतात तो देश सुखी होतो. याउलट ज्या देशातील मुले ब्रह्मचर्याचे पालन करीत नाहौत, 
विद्याध्यासाकडे लक्ष देत नाहीत आणि बाहपणी व अयोग्य ्लौपुरुषांचे विवाह होतात तो देश दुःखात बुडून 
जातो. कारण ब्रह्मचर्यपालन व विद्याध्यास केल्यानंत्र लम कर््याची सुधारणा अमलात आल्याप्न सर्व गोष्टीत 
सुधारणा धन येते. तसे झाले नाही तर सर्व काही बिघाड होत असतो. 

(प्रश्न) अष्टबर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा च रोहिणी। 

दशबर्षा भवेत्कन्या तत ऊर्ध्व॑ रजस्वला ॥ १॥ 
माता चैब पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च। 
अयस्ते नरक यान्ति हृष्टवा कन्यां रजस्व॒लाम्‌॥ २॥ 

है एलोक पारशरी व शैघ्रवोध या ग्रंथामध्ये लिहिले आहेत. त्यांचा अर्थ असा आहे की मुलीला आठव्या 
वर्षी गौरी, नवव्या वर्षी रोहिणी, दहहाव्या वर्षी कन्या आणि त्यानंतर रजस्वला अशी नावे होतात, ॥ (॥ 

दहाव्या वर्षापय॑त मुलीचे लन न कर्ता तिला रजस्वला या स्वरूपात पान तिचे आई-बाप व मोठा भाऊ 
है तिधेही नरकात जातात. ॥ २॥ 

(उत्तर) 2 के 

एकक्षणा द्विक्षणेयन्तु रोहिणी । 
त्रिक्षणा सा भवेत्कन्या हात ऊर्ध्व॑ रजस्वला॥ १॥ 
माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वसा। 
सर्वे ते नरक॑ यान्ति हृष्टवा कन्यां रजस्वलाम्‌॥२॥ 

हे सद्योनिमिंत ब्रह्मुरणातील वचन आहे. 

अर्थ :- परमाणूला स्वत:भोवती फिरण्वास जेवढा वे लागतो त्याला क्षण असे म्हणतात, मुलगी 
जन्मली की पहिल्‍्या क्षणी गौरी, दुसन्‍्या क्षणी रोहिणी, तिसन्या क्षणी कन्या आणि चौध्या क्षणी रजस्वला 
होते. ॥१॥ 

त्या रजस्बला मुलीला पाहून तिची आई, बाप, भाऊ, मामा आणि बहीण सगढे नरकात जातात. ॥ २॥ 

(प्रश्न) है श्लोक प्रमाण नाहौत., 

(उत्तर) का अ्रमाण नाहीत ? ब्रह्नदेवाने उच्चारलेले हे श्लोक जर प्रमाण ससतील तर तुम्ही उद्धृत केलेले 
श्लोकही प्रमाण होऊ शकत नाहीत. 


सत्यार्थ प्रकाश द्३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


वश शशशशकककिकिकिकिककिकिकिककिकिकिकि कक किक $फ$:$:$*$फ$#$फ$:  ॒ “| 


£< प्रश्न) वाहवा ! पराशर व काशौनाध यांचे इलोकही तुम्ही प्रमाण मारीत नाही काय? 

(उत्तर) वाहवा ! तुम्ही ब्रह्नदेवाचे शलोक प्रमाण मानीतनाही ? पााशर व काशीनाथ यांच्याक्षा ब्रह्नदव 
मोठा नाही काय ? तुम्ही ब्रह्मदेवाचे ए्लोक प्रमाण मानीत नसाल तर आम्हीही पराशर वे काशीनाथ याँचे एलोक 
प्रमाण मानीत नाही. 

(प्रश्न) तुमचे श्लोक अशक्य कोटीतील असल्यापुढे त्यांना प्रमाण मानता येत नाही. कारण मुलगी 
जन्माला येताच तिच्या लनाची तयारी युरू केली तरी त्वात हजारो क्षण निधून जाणार, मग चार क्षणांत विवाह 
कसा होऊ शकतो ? आणि त्या अवस्थेत लन करण्याने काहीही लाभ दिसून यैत नाही. 

(उत्तर) आमचे एलोक अशक्य कोटीतील अप्रतील तर ठुमचे श्लोकही तसेच आहेत, कारण आठव्या, 
नवब्या व दहाव्या वर्षही लन करणे निरर्थक आहे, कारण सोढाव्या वर्षानतर ख्रौच्या गर्भाशयाची पूर्ण वाढ 
होते व तिचे शरीर बलवान होते; आणि पृरुषाचे शरीर चोवीस वर्षानेतर सुहंद हो ऊन त्याचे वीर्य परिपक्व होते, 
एहणुन अशा झ्लीपुरुषांची संतति उत्तम होत असते. ज्याप्रमाणे आठ वर्ष वयाच्या मुलीला संतति होगे असंभव 
असते त्याचप्रमाणे सरसकट सर्व मुलौंग गौरी रोहिणी अशी गावे देणेही अयोग्य आहें, मुलगी गोरी नसूर काछी 
अस्ेल तर तिचे नाव गौरी असे ठेवगे व्यर्थ आहे, शिवायगौरी ही महादेवाची पी व गेहिणी ही वसुदेवाची पली 
होती. त्यांना तुम्ही पौगराणिक लोक मातेसमान मानता, प्रत्येक मुलगी ही गौरी वगररे समान असते अशी तुमची 
भावना अप्लेल हर तिच्याशी लन करणे कसे योग्य व धर्मवुक्त ठसते ? म्हणून तुम्ही व आम प्रस्तुत केलेले दोन- 
दोन इलोक मिध्याच आहेव. ज्याप्रपाणे 'ब्रह्मोवाच' मणून स्मूद केलेले श्लोक आम्हीच रचलेले आहेत, 
त्याचप्रमाणे पराशर वॉरेच्या नावांगी तुम्ही उद्धूठ केलेले इलोक कोणीतरी रचलेले आहेत. म्हणूर असल्या 
इलोकांचा आधार बेणे पोडून वेदांगाच प्रमाण मात्रा आणि त्याप्रमाणे सर्व कामे करा, मनुस्मृतीमध्ये अस्े 
सांगितले आहे की, 

श्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्युतुमती सती । 

ऊर्ध्व॑ तु कालादेतस्माद्विन्देत सहर्श पतिम्‌ ॥ रु. अ. ९ इलो- ९० 

कन्या ऋतुपती झ्ाल्यानंतर तीन वर्षापय॑त तिच्यासाठी योग्य प्रद्ीचा शोध करावा आणि योग्य वराशौं 
तिचा विवाह करून ध्वावा, दर महिन्यास्न एकवा सतोदर्शन होते. याप्रमाणे तीर वर्षात छत्तीस वेका रजोदर्शन 
झाल्यावर तिचे लम करणे योग्य होय. तत्यूरवी विवाह करणे इचित नाही. 

काममामरणात्तिष्ठेद्‌ गृहे कन्यर्तुमत्यपि। 

नचेबैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कहिचित्‌॥ +दु. बः ८ इलो. ८९ 

मुला मुलीने वाटल्यास जन्मभर अविवाहित रहवे, परंतु गुण-कर्म-स्वभाव असहश परास्परविरद्ध 
असलेल्यांचा विवाह कपीही होता कामा नये. वावरून असे सिद्ध होते की पृर्वोक्त वेछेच्या आधी आणि विजोड 
ख्रीपुरुषांचा विवाह होगे अयोग्य आहे. 

(प्रश्न) विवाह हा आईवडिलांच्या इच्छेप्रमाणे व्हावा की पुला व मुलीच्या अधीनस्थ रहावा ? 

(उत्तर) विवाहाचा निर्णय मुला व मुलीचे मताने होणे हे चांगले. आईवडिलांच्चा मनात कधी आपल्या 


क्माकसंस्कार ... ६७.“ चौधामसपमुल्लोस 


* विवाह करण्याचा विचार आला असल तरीही त्यांती मुलाच्या किंवा मुलीच्चा प्रसन्नते शिवाय 
डिवाहकरू नये. कारण वधुवरांनी एकमेकांना पसंत केल्यावर विवाह ब्ाल्यास त्यांच्यात फास्सा विरोध निर्माण 
ेतनाही; आणि संततिही चांगली निपजते. मनाविरुद्ध केलेल्या विवाहाने नेहमीच दुःख होत राहते. विवाहामध्ये 
मुख्य संबंध वधू व वर यांचा असतो; आईबापांचा नव्हे कारण ती दोधे एकमेकांवर अनुरुक्त असतील तर 
त्वागाच सुख होते; आणि त्यांच्यात विरोध अस्ल्यास त्यांनाच दु:ख भोगावे लागते. 
सस्तुष्टो भार्यया भर््ता भर्रा भार्य्या तथैव च। 

अस्मिज्लेव कुले नित्यं कल्याण तत्र वै ध्रुवम्‌॥ 7. व. ३ लो, ६० 
ज्या कुछामध्ये न्नी पुरुष हे एकमेकांवर सदैव प्रसन्न असतात, त्याच कुछात आनंद, लक्ष्मी आणि 
कीर्ती निवास करतात आणि जेथे पत्िपलीमध्ये विरोध व कलह अस्त तेथे दुःख, दारिद्रय व अपकिर्ती 
निवास करतात, 

महणून आर्यावर्तात परपेने चालत आलेली स्ववंवराची विवाह पद्धतच उत्तम होव. जेब्हाख््रौपुरुष विवाह 
करू इच्ितात तेव्हा विद्या, विनय, शौल, रूप, वय, बढ, कूछ, शरीर बांचे परस्परांशी प्रमाण यधायोग्य 
असले पाहिजे, जोपय॑त या बावततीत त्यच्याम्ये मेक होत नाही तोपय॑त अशा विवाहापासून काहीही सुख होत 
नाही. तसेच लहानपणी विवाह केल्यानेही सुख मित्रत नाही. 

८३६ ४४: परिवीत आगात्स उ श्रेयान्भवति जायेमान: । 
ततं + कबय उन्न॑यन्ति स्वाध्यो ३ मर्नसा देवयन्त: ॥१॥ कम ३ यू. ८ मं. 
जो पुरुष (परिवीत:) सर्व प्रकारे वज्ञोपवीत धारण करून, ब्रह्मचर्याचे पालन करन उत्तम शिक्षण व विद्या 
यांनी युक्त बनून (सुवासा:) सुंदर वस्ते परिधान करतो आणि ब्रह्मचर्याच्या पालनाने (युवा) पूर्ण यौवनसंपन्न 
होझन विद्याग्रहण कहन गृहस्थाश्रमात ( आगात) प्रवेश कततो (स उ) तोच दुसन्या विद्याजनामध्ये (जायमान: ) 
प्रसिद्ध होकन (श्रेयार) अतिशय शोभिवंत व मंगलकारक (भवत्ति) होतो. (स्वाध्य:) उत्तम ध्यानाने युक्त 
अस्णाया (मनसा) विज्ञानाने (देवयन्त:) विद्यावृद्वीची अभिलाषा बाकगणारे (धीरास:) बै्॑वान (कवय:) 
विद्वान लोक (तम्‌) त्याच पुरुषाला (उन्नयन्ति) उन्नतिशील समजून प्रतिष्ठा देतात, याउलट जे पुरुष ब्रह्मचरयाचे 
पालन करौत नाहौत आणि उत्तम विद्या वसुशिक्षण प्राप्त केल्याशिवाय लहानप्रणीच लन करतात अश ञ्रीपुरुष 
नश्टभ्रष्ट 038५ .08 प्रतिहेस्त प्राप्त होत नाहौत..॥ १॥ 

आ' धुनयन्तामशिश्नी: सबर्दुघां: शश॒या अप्रैदुग्धा: । 
नव्यानव्या युव॒तयो भब॑न्तीर्महद्देबानामसुर्‌त्वमेकम्‌॥ २॥ कर. .३| ५५ म॑.१६ 
(अप्रदुष्धा:) ज्यांची कुणीही धार काढलेली नाही अशा (धरेनव:) गार्याप्रमाणे ब्रह्मचारी असणाय्या, 
(अशिश्री:) बालपण ओलांडून तारुण्यात पदार्पण केलेल्या, (सबरदुधा:) सर्वप्रकारचे उत्तम व्यवहार पूर्ण 
करणाया, (शशया:) कौमार्यावस्‍्था ओलांडलेल्या (न्याउव्या: ) नवनवीन शिक्षण व अवस्था यांनी पीरूर्ण, 
(भवन्ती:) असलेल्या (बुवतय:) पूर्ण यौवनात असणाय्या थ्विया (देवानाम्‌) ब्रहमचर्य व चांगले तियमानी युक्त 
पूर्ण विद्वान बनलेल्या (एकम्‌) अद्वितीय (महत्‌) महान (असुरत्वम्‌) प्रज्ञाशाब्नशिक्षण युक्त प्रज्ेत रममाण 


सत्यार्थ प्रकाश द्ष महर्षि दवानंद सरस्वती 


शशि किन कि किक कक कक 333 ::$/$/$:$*ै*$ै॑ ४॒*४*४/४/४/४/४/$/$४/४9 | 


हि तरुण पतौंगा प्राप्त करन (आधुनवन्ताम्‌) त्वांच्चा पासून गर्भ धारण करतात. ख्तियांनी कधी 
चुकूनसुद्धा बालपणी पुरुषाचा विचार मनात आणू नये. कारण ते कर्मच इहलोकी व परलोकी सुखाचे साधन 
आहे. बालविवाहामुक्के जितके नुकसान पुरुषाचे होते त्याहर अधिक झ्लीचे नुकसान होते. ॥ २॥ 
व शरद: शश्रमाणा दोषाबस्तोरूषसों जरयन्ती: । 
ति श्रिय जरिमा तनूनामप्यू नु पत्लीर्वृषणों जगम्यु: ॥३॥ 

ऋ. में. ै|सू. १७९ मं. १ 
ज्याप्रमाणे (नु) शीघ्र (शश्रमाणा:) अत्यंत श्रम महणजे पुरुषार्थ करणारे (वृषण:) वीर्यसिचन करण्यास 
समर्थ पूर्ण यौवनयुक्त पुरुष (पली:) युवावस्थेतील हदयांना प्रिय छ्ियांना (जगम्यु:) प्राप्त करन पूर्ण शंभर वर्षे 
किंवा त्याहूनही अधिक आदुष्य आनंदाने उपभोगून पुत्रपौत्रादिकांसह सुखाने एकत्र राहतात; त्याचप्रमाणे इतर 
ल्लोपुरुषांनीही सदोदित राहावे. तसेच, (पूर्वी:) पूर्वी व हल्ली अप्रणारे (शरदः) शरदऋतू व (उप्सः) 
प्रभातकाकच्या वेढा (जरयन्‍्तीः) ज्याप्रमाणे वृद्धावस्थेला प्राप्त कतात व नाहीसेही करतात किंवा (दोषा:) री 
व(वस्तो:) दिवस हे ज्याप्रमाणे (तनूनाम्‌) शरीरांची (श्रियम्‌) शोभा (जरिमा) अतिशय वादवितात किंवा तो 
(मिनाति) नाहीशी करतात त्याप्रमाणे (अहम) मी ली अथवा पुरुष (उ) चांगल्याप्रकोरे निश्चयपूर्वक ब्रह्मचर्यचे 
पालन करून, उत्तम विद्या, सुशिक्षण प्राप्त कऋन, शरौर व आत्मा याँचे बछ आणि तारुण्य प्राप्त करू विवाह 
करीन. त्यानेच मला सुख मिले. त्याविरुद्ध वर्तन करणे हे वेदाच्या विरुद्ध असल्यामुल्े असा विवाह कधीही 
सुखकारक होत नाही. ॥३॥ 

जोपय॑त अशा प्रकारे सर्व ऋषीमुनी, राजेमहाराजे , आर्य लोक ब्रह्मचर्य पालन करून, विद्याध्ययन पूर्ण 
केल्यावरच स्वयंवर पद्धतीने विवाह करीत असत तोपय॑ंत या देशाची सतत उन्नती होत होती. परंतु जेब्हापासून 
ब्रह्मचर्याकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. विद्याध्यास धांबला आणि फराधीन अशा बाल्यावस्थेत आईबापांच्या 
इच्छेप्रमाणे विवाह होऊ लागले तेव्हापामून या आर्यावर्त देशाची अवनती उत्तरोत्तर होड़ लागली, म्हणून ही 
वाईट प्रथा बंद करून सजनांनी पूर्वप्रमाणे स्वयंवर विवाह करावे ते विवाह वर्णानुसार झाले पाहिजेत आणि 
वर्णव्यवस्थाही गुण-कर्म-स्वभावानुसार असली पाहिजे. 

गुण वर्ण व्यवस्था 

(प्रश्न) ज्याचे आईवडील ब्राह्मण असतात तोच ब्राह्मण होतो आ्ि ज्यांचे आईवडील इतर वर्णाचे 
असतौल तर त्यांची मुले कधीत ब्राह्मण होऊ शकतातकाय ? 

(उत्तर) होय. पुष्कक झाले, आज होत आहेत आणि पुदे होतीलही. जसे, छांदोग्य उपनिषदातील 
अन्ञातकुलजाबाल ऋषी, महाभासतातील क्षत्रिय वर्णाचे विश्वामित्र आणि चांडाल कुछात जन्मले ले मातंग ऋषी 
हे ब्राह्मण झाले होते. आजही ज्याने उत्तम ज्ञान मिर्वविले आहे व जो सुस्वभावी आहे तो ब्राह्मणच आहे; आणि 
मूर्ख माणूस हा शुद्रच असतो. यापूढेही असेच होत राहणार आहे..... 

(प्रश्न) जे शरीर ज्या वर्णाच्या रजोवीर्यापासून उत्पन्न झाले अहे ते बदलून दुसया वर्णाचे करे काय 
होऊ शकते ? 


उमावकसस्काः .... ६६... चौधासमुल्लास समुल्लास 


* ब्राह्मण शरीर खज व वीर्य वांच्या संयोगाने होत नसते ते खालील नियमांच्या पालने होते. 

स्वाध्यायेन जपैहेमिस्त्रेविद्येनेज्यया सुतै: । 

महायज्रैश्न यज्ैश्ष ब्राह्मीय॑ क्रियते तनु: क्षस्ु.अ रशलो: २८ * 

याचा अर्थ पूर्वा सांगितला आहे. तरीपण तो पुन: संक्षेपारे सांगतो. (स्वाध्यायेन) अध्ययन-अध्यापन, 
(जौ) विचार करणे व काविणे, नानाविध होमांची अमुष्ठाने, संपूर्ण वेदंचे शब्द, अर्थ, संबंध, स्वरोच्चारण 
यांह शिकणे-शिकविणे, (इज्यया) पौर्णमासी, इष्ट वगरे करणे, पूर्व सांगितल्याप्रमाणे विधिपूर्वक । धो) 
धर्निप्रजोत्यादन काणे, (महायज्ै्) परवो्त ब्रह्म, देवयज्ञ, पितयज़, वैश्वदेवयज्ञ आणि अतिथियज्, (यश) 
अभिशेमादी यज्ञ, विद्वानांचा सत्संग, सत्कार, सत्यभाषण, परोपकारादी सत्कमें करणे आणि संपूर्ण शिल्पविद्यादी 
शिकगे, दुराचार सोहून सदाचारावे वर्तनाने (इयम्‌) हे (तनुः) शरीर (ब्रह्म) ब्राह्मण वर्णाच (क्रियते) केले 
जात असते. हा इलोक तुम्ही मान्य करीत नाही काय ? अवश्य मान्य करता. मग रत वर्वीर् ाच्या संयोगापासून 
वर्णव्यवस्था का समजता ? मी एकटाच तसे मानतो असे नसून परंपरने पुष्कड लोक असेच मानतात, 

(प्रश्न) तुम्ही पंपोचेही खंडन करणार काय ? 

(उत्तर) नाही. पण तुमच्या चुकीच्या प्मजूतीला न मानून तिचे खंडनही करतो. 

(प्रश्न) आमची समजूत चुकीची व तुमची बरोबर आहे, याला काय आधार ? 

(उत्तर) वाला आधार हाच की तुम्ही पाच-सात पिद्यांपध्ये असणा या सनातन व्यवहार असे समजता 
आणि आम्ही वेद व सृष्टीच्या आरंभापासून आजपर्य॑तची परंपरा मानतो. अस्े बधा, ज्याचा पिता सजन असतो 
त्याचा पुत्र दुर्जन, आणि ज्याचा पुत्र सन अस्त त्याचा पिता दुर्जन अथवा कोठे -कोठे दोषेही सज्जन किंवा 
दुर्जन असल्याचे आढबू येते. तरीही तुम्ही प्रमात पडला आहात, मनु महाराजांनी काय महटले आहे पहा ;- 

(प्रश्न) येनास्य पितरो याता येन याता पितामहा: । 

तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छज्ञ रिष्यते॥ तु. व. ४ हो: १७८ 

ज्या मागनि पिता, आजोबा गेले असतौल त्या मागनि मुलाने जावे. परंतु (सताम्‌) जे वाडबडील 
सत्पुरुष, सज्जन असतील त्यांच्याच मागने जावे आणि जे वाइवडील दुष्ट, दुर्जन असतील तर त्यांच्या मागनि 
कही जाऊ नये. कारण उत्तम धर्मात्मा पुरुषाच्या मागनि गेल्यास कही दु:ख होत नही. हो गोषट तम्ही मान्य 
करता की गाही ? 

(उत्तर) होय, मान्य करो. 

(प्रश्न) आणि असे पाहा की परमेश्षरने वेदात जे सांगितले आहे तेच सनातन आहे आणि त्याच्या विरुद्ध 
जे काही अहे ते कपरीही सनातन होऊ शकत नाही. असेच सर्व लोकांगी मानले पाहिजे की वही ? 

(उत्तर) अवश्य मानले पाहिजे. जो कोणी असे मानीत नस्ेल त्याला असे सांगा की, एखा्याचा बाप 
दर्द असेल आणि त्याचा मुलगा धनाद्य अस्ेल तर त्याने आपल्या पित्याच्या दारिद्रयाचा अभिमान 
बा्गण्यासाठी संपत्ती फेकून द्यावी काव ? ज्याचा बाप आधा आहे म्हणून त्याच्या मुलाने डोढे फोडून 
ध्यावेतर काव ? ज्याचाबाप कुकर्म असेल त्या पुत्रनेही कुकर्मच कावे काय ? मुल्लीच नाही. परत पूरवजांची जी 
उत्तम कामे असतील त्यांचे अनुकरणे, आभि दुष्कर्माचा त्याग काणे हे सर्वाना अत्यावश्यक आहे. 


पत्यार्ध्रकाश ६७ 7 उकक्कतक्सत्वती महर्षि दयानंद सरस्वती 


अभि निशशकिशिशशशिशशकिककककिकककिकिकिकककिीविकिकिक कक कक कक 33333::::::::/फ/फ$:ै 8७ 


डर कोणी रजोवीर्याच्चा संयोगाने वर्णाश्रम व्यवस्था मानतों आणि ती गुणकर्मानुसार मानीत नसेल तर 
त्याला असे विचारले पाहिजे की जर कोणी आपला वर्ण सोडून नीच; अन्त्यज किवा खिश्चन, मुसलमान झाला 
अमरेल त्यालाहीब्राह्मण का मानीत नाही ? येथे तुम्ही असेच म्हणाल की त्याने ब्राह्मणाची कर्मे सोडून दिली, 
म्हणून तो ब्राह्मण नाही. यावरून असलेही सिद्ध होते की जे ब्राह्मणादी लोक उत्तम कर्म कस्तात त्यांनाच ब्राह्मण 
समजावे तसेच पूर्वी नीच असलेली व्यक्ती उच्चवर्णाचे गुण-कर्म-स्वभाव बाहृगणारी असेल तर तिलाही उच्च 
वर्णीय प्मजाबे आणि उच्च वर्णाचे लोक वर्णानुसार कर्मे करीत नसतौल तर त्यांची गणना योग्य त्या वर्णात 
अवश्य कग्बी, 

(अश्र) ग्रहणोस्य सर्खचासतद बाहू रांजन्य: कृत: । 

ऊरू तर्दस्य डि कक यजु.अ: ३१। मं. ११ 

हा यजुरवेंदातील ३ १ व्या अध्यावातील ११ वामंत्र आहे. बाचा अर्थ आहे की ईश्षराच्या मुखातून ब्राह्मण, 
बाहतू क्षत्रिय, उदरातून वैश्य व पायांपासून शुद्र उत्पन्न झाले. महणून ज्याप्रमाणे मुख हे बाहू आदी होऊ शकत 
नाहौत आणि बाहू आदि मुख होक शकत नाहीत त्याचप्रमाणे ब्राह्मण हे क्षत्रयादी किंवा कषत्रियादी हे ब्राह्मण 
होऊ शकत नाहीत. 

(उत्तर) या मंत्राचा जो अर्थ तुम्ही लावला आहे तो बरेबर ताहौ. कारण येथे पुरुष या शब्दाची अनुवृत्त 
महणजे निराकार, सर्वव्यापक परमात्मा अस्ता आहे. तो निशाकार असल्यामुढ्े त्याला मुखादी अवयव असू शकत 
नाहीत. ज्याला मुखादी अवयव अम्रतील तो पुरुष अर्थात व्यापक नाही आणि जो व्यापक सेल तो सर्वशत्तिमान, 
जगाचा निर्माता, धारणकर्ता, प्रलयकर्ता, जीवांच्या पापपुण्याची व्यवस्था किंवा निर्णय करणारा, सर्वज्ञ, 
अजन्या मरणरहीत इत्यादी विशेषणयुक्त होक शकत नाही. म्हणुन या मंत्राचा अर्थ असा अहे की, जो (अस्य) 
पूर्ण व्यापक परमश्रराच्या सृष्टीमध्ये मुखाप्रमाणे सर्व अवयवांमध्ये प्रमुख व उत्तम गुणांनी युक्त असेल तो 
(ब्राह्मण:) ब्राह्ण होव. (बाह) “बाहुवें बल॑ बाहबें बीर्यम्‌' - शतपथब्राह्मण. बढ व वीर्य पहणजे 
बाहू. ते ज्यामध्ये अधिक असते तो (राजन्य:) क्षत्रिय होथ. (ऊरू) कमरेच्या खालचा व गुड़ा्याच्या वरचा: जो 
भाग त्याला ऊरू म्हणतात. जो सर्व पदार्थाच्या ्राप्तीसाठी व सर्व देशांत उरूच्या बढावर प्रवेश करतो, जातो व 
येतो तो (वैश्य:) वैश्य होय आणि जो (पदृध्याम्‌) पायाप्रमाणे नीच अंग सहशश मूर्खत्वादि गुणवाला अप्ेल तो 
शूद्रहोय. अन्यत्र शतपथादी ब्राह्मण ग्रंथामध्येही या मंत्राचा असाच अर्थ केला अहे. 

यस्मादेते मुख्यास्तस्मान्मुखतो हासृज्यन्त। इत्यादि. 

ज्यामुल्े हे मुख्य आहे ते मुखाषायून उत्पन्न ्ाले असे म्हणणे सुसंगत ठरते. म्हणजे अप की ज्याग्रमाणे 
मुख है सर्व अंगामे श्रेष्ठ हे त्यप्रमाणे पर्ण विद्या आणि उत्तम गुण-कर्म-स्वभाव यांनी असल्यामुक्रे 
मनुष्यजातीमध्ये उत्तम ब्राह्मण म्हटला जातो. परमेश्वर निराकार असल्वामुके त्याला मुख वगरे अवबब असू 
शकत नाहीत. तेव्हा त्याच्या मुखापायून ब्राहण उतन्न होणें असंभव आहे. वंध्या छ्लीच्यों मुलांचे लम जाले 
अरे ऋणण्यासारखेच हें आहे. मुखादी अवयवांपायून ब्राह्मण उत्पन्न झाले असते तर उपादान कारणाप्रमाणे 
ब्राह्मणादिची आकृति अवश्य असती. उदाहरणार्थ, मुखाचा आकार गोल अम्तों. म्हणून मुखापासून उत्पन्न 
होणाय्या ब्राह्मणाचे शरीर तोंडासारखे वाटो्ले असावयास हवे होते. क्षत्रियांचे शरीर बाहुंसारखे, वैश्यांचे 
मांडीसारखे आणि शुद्रांचे शरीर पायांसारखे आकाराचे असावबास हवे हाते. परंतु तसे असत नाही. म्हणून जे 


क्क्कमका ६2 ..... चौधासमुल्लास 


> उत्पन्न झाले त्यांगा ब्राह्मण है मंजा प्राप्त झली परंतु तशी तुमची नाही कारण 
असेडतर लोक गर्भाशयातून जन्माला येतात तसेच तुप्हीही उन्मला आहात. तुम्ही काही मुखातून उत्पन्न झाला 
जाहीत, म्हणून तुम्ही ब्राह्मण या संज़ेचा अभिमान करता आहत म्हणुन तुमही के लेला अर्थ चुकीचा अमून आम्ही 
लावलेलाजो अर्थ आहे तो बरोवर आहे. असेच इतर ग्रंथामध्येही मांगितलेले आहे: उदाहणार्थ 
शूद्रों ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणऔैति शूद्धताम्‌। 

क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्यादैश्यात्तणैत च॥ +दु. अ. १० इलो. ६५ 
जोशुद्र कुछात उत्पन्न होऊनही ज्याच्या अंगी ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य यांच्यासारखे गुण, कर्म व स्वभाव 
अप्नतील तरतो शुद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय किंवा वैश्य होईल. याचप्रमाणे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय किंवा वैश्य कुछात 
उत्पन्न झाला असेल आणि त्याचे गुण; कर्म, स्वभाव हे शुद्रासारखे असतील तर तो शुद्र होतो. अर्थात चार 
वणपिकी ज्यो-ज्या वणचि गुण, कर्म व स्वभाव ज्ीपुरुषामध्ये असतील त्या-त्या वर्णाची ती ख्री किंवा तो 
पुरुष गणला जाईल, 

धर्मचर्य्यया जघन्यो वर्ण: पूर्व पूरब बर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तो ॥१॥ 
अधर्मचर्य्यया पूर्वो वर्णो जघन्य जघन्य॑ बर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तो ॥ २॥ 
है सूत्रे आपस्तंबातील आहेत. 

धर्माप्रमाणे आचरण करून खालच्या वर्णातील पराणूस आपल्याहन उत्तम वर्णात जा शकतो आणि 
त्याच वर्णात त्याची गणना केली जावी. ज्या वर्णाची योग्यता त्यास् असेल. ॥ १॥ 
याचप्रमाणे अधर्माचरण काणारा उत्तम वर्णातील मनुष्य आपल्यापेक्षा खालच्या वर्ण प्राप्त होतो आणि 
त्याची गणना त्याच वर्णात केली जावी. ॥ २॥ 

ज्याप्रमाणे पुरुष ज्या वर्णाच्या योग्यतेचा असतो त्या बर्णाचा तो आहे. त्याचप्रमाणे ल्वियांच्या बाबतीतही 
समजावे. वावरून असे सिद्ध होते की असे झाल्याने सर्व वर्ण आपापल्या गुण-कर्म-स्वभावानुसार पित्रतेने 
राहतात. अर्थात ब्राह्मणकुछात कुर्णही क्षत्रिय, वैश्य व शुद्र यांच्याप्रमाणे राहु नये आणि क्षत्रिय, वैव व शुद्र हे 
वर्णही शुद्ध राहतात: त्यायोगे वर्णसंकर होगार नाही; आणि मग को पृत्याही वर्णाची निंदा अथवा तो अयोग्य 
आहे असे देखील होणारनाही. 

(प्रश्न) एवाद्याला एकच मुलगा किंवा मुलगी असेल आणितो किंवा ती दुम॒या वर्णात प्रविष्ट झली तर 
त्यांच्या आईबापांची सेवा कोण करणार ? शिवाय त्याने वंशही खुंटगार याची काव व्यवस्था असली पाहिजे? 
(उत्तर) कुणाचाही सेवाभंग अथवा वंशच्छेद होणार नाही. कारण त्यांना स्वत:च्या मुलगा अथवा मुलगी 
यांच्या बदली त्यांच्या स्वत:च्या वर्णास योग्य अप्ता मुलगा किंवा मुलगी विद्यासभा व राजसभा यांच्या 
व्यवस्थेप्रमाणे मिल्ेल. त्यामुक्े काहीही अव्यवस्था होणारनाही. 

ही गुणकर्मानुसार वर्णाची व्यवस्था: पुलीच्या सोढ्ाव्या वर्षी आणि मुलांच्या पंचविस्ाव्या वर्ष परीक्षा 
कहून निश्चित केली पाहिजे आणि त्याप्रमाणे ब्राह्मण वर्णाचा ब्राह्मणी श्नीशी, क्षत्रिय पुरुषाचा क्षत्रिय छीशी, 
वैश्ञय पुरुषाचा वैश्य ख्रीशी व शुद्र पुरणचा शुद्र छीशी विवाह करावा: तेव्हाच आपापल्यां वर्णाचे कर्म आणि 
... परस्परप्रेम मुद्धा यधायोग्य राहिल. 


सत्यार्थप्रकाश 4९ महर्षिदवानंद सरस्वती 


शा ाााााााााााा|_एघएझ्म्म्म्म्म्भ्भ्भ्भ्मभाणशणणनभाभाभात्रात्रा 


डु चारही वर्णांची कर्तव्यकर्मे व गुण पुढीलप्रमाणे आहेत :- 
ब्राह्मणाची गुणकर्मे 
अध्यापनमध्ययन यजन याजन तथा। 
दान प्रतिग्रहंऔब ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ | १॥। पनु. अ. १ । एलो. ८८ 
शमो दमस्तप: शौच ज्षान्तिराज॑बमेत च। 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजम्‌ ॥ २॥ प.गै. 8. ! ८ एलो, ४२ 
शिकणे, शिकविणे, यज्ञ करणे व करविणे, दान देणे व घेणे ही ब्राह्मणाची सहा कर्में आहेत. परंतु 
“श्रतिग्रहः प्रत्यवर: ” ॥ मनु.॥ म्हणजे प्रतिग्रह दान पेणे है नीच कार्य आहे. ॥ १॥ (शमः ) मनामध्ये वाईट 
काम करण्याची इच्छा देखील न आणणे आणि त्याला: 42०७४ 87822 ९ 'दम:) कान, 
डोले आणि इंट्रियांगा अन्यायाचरणापासून परावृत्त करून धर्ममार्गावरून चालविणे, (तपः) सदैव ब्रह्मचारी 
जिकेद्रिय राहन धर्मानुष्ठान करणे, (शौच) किक 
अद्धिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः 'शुध्यति। 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञनिन शुध्यति॥ पु. अ. ५ लो. १०९ 
पाण्याने बाह्य अंग, सत्याचरणाने मन, विद्या व धर्मानुष्ठान यांती जीवात्मा आणि ज्ञानाने बुद्धि पवित्र 
होते. आतील रागद्रेषादी दोष आणि बाहेरील मत काढून शुद्ध राहणे म्हणने सत्य व असत्याचे विवेकपूर्वक 
सत्याचे ग्रहण व असत्याचा त्याग करणे या मागनि मन पवित्र होते. (क्षान्ति:) महणजे निंदा, स्तुती, सुख, दुःखें, 
शीतोष्ण, क्षुधा, वृष्णा, हारी, लाभ, मानापमान, हर्ष, शोकचा त्याग करून धर्मावर हद राहणे, (आर्वजम) 
कोमलता, निरभिमान, सरलता, सरक स्वभाव बाकगणे व कुटिलपणा वा दोषांचा त्याग करणे. (ज्ञानम्‌) सर्व 
वेदादि शाब्ने सांगोषांग शिकून व शिकविष्याची क्षमता, विवेक, सत्याचा निर्णय, जी वस्तू जशी असेल तशीच 
सममजूम धेणे म्हणजे जडाला जड (निर्जीवाला निर्जीब) व चेतनाला चेतन मानणे व जाणणे. (विज्ञानम्‌) पृथ्वीपायून 
पसरमश्वरापय॑त सर्व पदार्थाचे विशेष जान मि्वून त्यांचा यधायोग्य उपयोग करून घेणे (आस्तिक्यम्‌) वेद, ईश्वर, 
मुक्ती, पूर्वजन्म, धर्म, विद्या, सत्संग, जाता, पिता, आचार्य व अतिथि यांची सेवा कधीही न सोडणे आणि 
कधीही निंदा न करणे. ही पंधरा करमें व गुण ब्राह्मण वर्णाच्या मनुष्यांमध्ये अवश्य असले पाहिजेत. ॥ २॥ 
गुण, कर्मे व स्वभाव है 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेत्र च। 
जिषयेष्वप्रसक्तिश्ष क्षत्रियस्य समासत: ॥१॥ हतु. अ. !। श्लो. ८९ 
न्यायाने प्रजेचे रक्षण, म्हणजे पक्षपात न करता सज्जनांचा सत्कार व दुर्जनांचा तिस्स्कार काणे, सर्व 
सर्वाचिपालन,(वानम्‌) विद्या, धर्मपरवृत्ती व सत्पात्रांची सेवा यांमध्ये धनादी पदार्धाचा व्यय, (इु्या) 
यज्ञ करणे अथवा करविणे, (अध्ययनम्‌) वेदादी शात्रांचे अध्ययन- अध्यापन करणे, (विषयेषु अप्रसक्ति:) 
विषयवासनांमध्ये न गुंतता जितेंद्रिय राहन सदा शरीर व आत्माद्वारों बलवान राहावे. ॥ १॥ 
शौर्य तेजो धृतिदाक्ये युद्धे चाप्यपलायनम्‌। 
दानमीक्षरभावक्ष क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌॥ २॥ ५.गै. अ. १८ ३लो. ४३ 


समावर्तन संस्कार छ० चौथा: 


; शेकडो, हजारों लोकांशी एकट्याने बुद्ध कराना भवन वाटणे, (तेज: ) सदैव तेजस्वी म्हणजे 

दौरा रहित प्रगल्भतायुक्त दृढ़ राहणे, (धृति:) वैर्यबार बनणे, (दाक्ष्यम) राजा व प्रजा संबंधीत व्यवहार व सर्व 
जाते यांमध्ये अत्यंत चतुर असणे, (युद्धे अपलायनम्‌) युद्धामध्ये हृपणे व निःशंक राहून; युद्धापासून दूर पकून 
जजाणे अर्थात याप्रमाणे लढावे की निश्चित विजय होईल. पत्दूर जाऊन अथवा शत्रूला चुकवून विजय होत 
अस्नेल तर तसे करणे, (दानम्‌) दानशील असणे, (ईश्वरभाव: ) पक्षपातरहित सर्वांशी यधायोग्य वर्तन करणे, 
विचार कहून देणे, प्रतिज्ञा पूर्ण करणे, कधीही वचनभंग होऊ न देणे ही अकरा कर्म व गुण क्षत्रिय वर्णाचे 
आहित. ॥२॥ 


का जिकयण कुसीबंध्न शयस्थ कृषितेमख के मु. अ. १ शलो. ९० 

(पशुरक्षणम्‌) गावी, बैल वौरे पशृंचे पालरपोषण, वर्धन करणे, (दानम्‌) विद्या धर्म यांची वृद्ध 
करण्यासाठी व करविष्यासाठी धनादी खर्च करणे, (इज्या) अमिहोत्रादी यज्ञ करणे, (अध्ययनम्‌) वेदादी 
शाब्नांचे अध्ययन करणे, (वणिक्पधम्‌) सर्व प्रकारचा व्यापार करणे, (कुसीदम्‌) दरसाल दर शेकडा चार, हा, 
आठ, बारा, सोढ्ा, किंबा वीस आगे त्यपेक्षा अधिक व्याज न घेणे आणि मूछ मुहृलाच्या दुपटीपेक्षा जास्त 
रक्षम न घेणे, म्हणजे एक रुपया दिला असल्यास शंभर वर्षानतरही दोन रुपयाहून जास्त रक्रम न धेणे व न देणे 
आणि (कृषिम्‌) शेती करणे हे वैश्याचे गुण ८3२ आहेत, 

शूद्राचे गुण व कामे 
एकमेब हि शूद्रस्य प्रभु: कर्म समादिशत्‌। 
'वर्णानां शुश्रूषामनसूयया॥ पु. अ. !। लो. ९९ 

शुद्रास उचित अहे की निंदा, ईर्ष्या, अभिमान आदी दोष सोडून ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य यांची योग्य 
प्रकारे सेवा करणे आणि त्यावरच आपला उदरनिर्वाह चालब्िणे. शुद्राचे हेच एकमेव कर्म व गुण होये, 

अप्ते धोडक्यात वर्णाचे गुण व कर्मे लिहिली आहेत. ज्या पुरुषामध्ये ज्या वर्णाचे गुण व कर्में असतील 
त्याला त्यावर्णाचा अधिकार ब्यावा, अशी व्यवस्था ठेवल्यास सर्व माणसाची उ्नती होते. कारण उच्चवर्णयाना 
सदैव अशी भीती वाटत गहौल की आपली मुले मुर॑त्वादि दोषयुक्त राहिली तर ती शुद्र समजली जातील. तसेच 
मुलांगाही भिती राहौल की आपण सदाचारी राहिलो नाहीं व विद्यार्जन केले नाहीतर आपल्याला शूद्र बनावे 
लागेल. वाउलट खालच्या वर्णातील लोकांना वरच्या वर्णात जाष्यास या व्यवस्थेमुले प्रोत्माहन मिकेल, 

विद्या व धर्म यांच्या प्रसाराचा अधिकार ब्राह्मणांना द्यावा, कारण ते पूर्ण विद्यावान व धार्मिक असल्याने 
हे काम उत्तम प्रकारें करू शकतात, कषत्रियांना राज्य करण्याचा अधिकार दिल्‍्यास कथी राज्याची हानी अथवा 
देशावर संकट येत नाही. पशुपालनादिकाचा अधिकार वैश्यांनाच असणे योग्य होव. कारण ते काम ते उत्तम 
प्रकोरे करू शकतात: शुद्रांगा सेवेचा अधिकार यास्ताठी अहे की तो विद्याशुन्य मुर्ख असल्याने ज्ञान विज्ञानांसंबंधी 
काहीही काम करू शकत नाही. परंतु ते शारीरिक सर्व कामे करू शकतात. अशा प्रकारे चारही वर्णाना त्यांच्या 
त्यांच्या अधिकारानुसार कार्य करण्यास प्रवृत्त करणे राजाचे व सध्य सज्जनांचे काम आहे. 


सत्यार्थ प्रकाश छः महार्षिदयानंद सरस्वती 


27755 ्ण्ण्ध्धभ्भभधधभााल्‍शशभभणभभनाशशानओद_ 


ड् लक्षणे (व प्रकार) 
ब्राह्मो दैवस्तथैवार्ष: प्राजापत्यस्तथाउसुर: । 

गान्धर्वों राक्षसआऔैब पैशाचआञष्टमोउधम: ॥ रु. अ. ३ इलो. २९ 
विवाह आठ प्रकारचे होतात :- 

ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस व पैशाच या विवाहांची हो व्यवस्था आहें की 
(१) वधू व वर दोधेही यधावत ब्रह्मरर्य पूर्ण विद्वान, धार्मिक व सुशील असावे त्यांचा एकमेकांच्या प्रसन्नतापूर्वक 
विवाह होणे त्याला ब्राह्म बिबाह अप्ते म्हणतात. (२) विस्तृत यज्ञ करीत असता ऋत्विजाचे काम करणानया 
जावयास्त अलंकाययुक्त कन्या देणे याला 'दैव", (३) वराकडून काही घेऊन विवाह होणे, हा “आर, 
(४) 'प्राजापत्व' विवाहात केव धर्माच्या वृद्धौसाठी वधुवरांचे लन लावले जाते. (५) वधू व वर या 
दोधांनाही काही देकन केला जाणार विवाह 'आसुर' होव: (६) नियम वकाक-वेक यांना सोड़न काही काएणाने 
वधूव वर यांचा स्वेच्छेने परपर संयोग होणे याला 'गांधर्व' , (७) लढाई कछन, बलात्कार म्हणने हिसकाहिसकी 
करून किंवा कपटाने मुलीचे ग्रहण किंवा हरण करून केला जाणारा विवाह हा 'राक्षस' विवाह होय; 
(८) झ्ोपलेल्या अथवा मध्च वौरे पिऊन वेड्या मुलीशौ बलात्कार संयोग करणे हा 'पैशाच' विवाह होय, 
यास्र्व विवाहांमध्वे ब्राह्मविवाह हा सर्वो त्कृ्ट होय. दैव व प्राजापत्य हे विवाह मध्यम- प्रतीचे आणि आर्प, 
असुर गंधर्व हे निकृष्ट प्रतीचे, राक्षस हा अधम प्रकारचाआणि पैज्ञाच हा महा प्रष्ट विवाह होव. ४८352. हा निश्चय 
ठेवला पाहिजे की ल होष्यापूर्वी मुलगा व मुलगी यांची एकांतात गाठ पडावयास नको 
श्रीपुरुषांचा एकान्तवास हा दोषास्पद असतो. फंरतु जेव्हा वर व वधूयांच्चा विवाहाची वेछ येईल महणजे त्यांचा 
ब्रह्मचर्यश्रम व विद्याध्यामत पूर्ण होण्यास एक वर्ष अथवा प्रह्म महिने अवकाश असेल, तेव्हा त्यांना एक्मेकांची 
चित्रे, फोटो दाखवावे अथवा प्रतिकृती तयार करून मुलीच्या अध्यापिकांकडे मुलांची व मुलांच्चा अध्यापकांकडे 
मुलींची छायाचित्रे पाठवून द्यावीत. ज्यांचे रंगरूप जुकूत असेल त्यांचा इतिहास अर्थात जन्मापासूनची माहिती 
अद्यावत मित्रवून अध्यापकांनी जन्मपत्रिका पुस्तिका असल्यास मागवून ती तपासावी, ज्यांचे गुणकर्म व 
स्वभाव सारखे असतील तेव्हा ज्याचे ज्याचे बरोबर जिचा जिचा विवाह होणे योग्य वाटले त्यांना परपरांची 
छायाचित्रे व जीवनवृत्तांत प्यास द्वावेत व व्यांचे त्याबाबतीतील अभिप्राय निवेदन कगवा तो जाणावा तेव्हा 
दोधांनी एकमेकांशी विवाह करण्याचे ठरविले तर त्या दोषांचा समावर्तन संस्कार एकाच वेढ्ली करवा, 
वधू व वर या दोधांची इच्छा अध्यापकांसमोर विवाह करण्याची असल्यास तसे करावे; नाहीतर मुलीच्या 
आईवडिलांच्या घरी विवाह होणे योग्य होय. अध्यापक, मुलीचे आईबडील आणि इतर सभ्य लोक यांच्यासमोर 
वधुवरांनी एकमेकांशी जे काही बोलावबाचे असेल ते बोलावे, शाल्षार्थ करवा आणि काही गुप्त गोषट 
विचारावयाची असेल तर ती सर्वाच्या देखत कागदांवर लिहन ते कागद एकमेकांच्या हातात द्यावेत; व अशा 
प्रकारे प्रश्नोत्ते करावीत. 

जेव्हा दोधांमध्ये हद प्रेम विवाह करण्याचे निर्माण होऊन तेव्हा त्यांच्या खाण्यापिण्याची उत्तम व्यवस्था 
करावी. त्यायोगे आतापय॑त ब्रह्मचर्ययालन व विद्याध्यवनरूपी तपश्चर्वा व कष्ट केल्याने शिणलेले त्यांची शरीरे 
दुर्बल झाली होती ती चंद्राच्या कलेप्रमाणे विकसित होऊन थोड्याच दिवसात परिपुष्ट होतील. 


उ्मावसंस्का? . 99... चौथासयुल्लास 


समावर्तन संस्कार छर 


5 ज्या दिवशी शुद्ध होईल त्या दिवशी वेदी व मंडप रचून अनेक सुगंध द्रत्ये 
बतूप वॉली होम करावा आंणि अनेक विद्वा खरपुरपांचा यधायोयय सत्कार करवा. नंतर जो दिवस ऋतुदानास: 
बोग्य असेल त्या दिवशी 'संस्कारविधी' या पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे सर्व विधी करून रत्री दहा वाजता किंवा 
मध्यरा्री अत्यंत प्रसन्न चित्ताने सर्वांसमोर पाणि ग्रहण करून विवाहाचा विधी पूर्ण करवा आणि मग एकान्तसेवन 
करावे. वीरयस्थापनेच्या विधीप्रमाणे पुरुषाने वीर्यस्थापन करावे आणि वीर्याकर्षणाच्या विधीप्रमाणे खरीने 
वौर्याकर्षण करावे. ब्रह्मचयन प्राप्त झलालेल्या वीर्याचा शक्यतोवर अपव्यय। होऊ देक नये, कारण वीर्यापासून 
अथवा रजापायून जे शरीर निर्माण होते ते अपूर्व व उत्तम संतानाचे अस॒ते. जेव्हा वीर्याचे गर्भाशवात पतन 
होप्याची बे येताच ज्नी व पुरुष या दोपांनीही स्थिर राहावे आणि नाकासमोर नाक व डोल्ययांसमोर डोछे येतील 
अशप्रकारे शरीर पर ठेवावे आणि अत्यंत प्रसप्नचित्त ठेवावे, इकडे - तिकडे हलू नये. पुरुषाने आपले शरीर 
ढीले सोड़ाबे आणि द्वीने वी्याचा स्वीकार करताना अपान वायू वर ओढून घ्यावा, योरीचा संकोच करू 
आणि वीर्य वर आकर्षण करून ते गर्भाशयात स्थिर करावे. त्यानंतर दोधांनी ही शुद्ध पाण्याने स्नान करावे. 
गर्भधाएणा झाली आहे की नाही याचे पूर्ण ज्ञान विदुषी ख्लीला त्याचवेढ्ली होऊन जाते. परंतु एक 
महिन्यानंतर येणारी पाती चुकली की गर्भराहिला असल्याविषयौ स्वाची खाती होते. गरम दुधात मुंठ, केशर, 
अश्रंधा, वेलदोडा व स्रालममिश्री घालूर आधीच तयार व थंड केले ले दूध प्यावे व मग पतिपलीनी आपापल्या 
वेगवेग्रया शब्ेवर झोपावे. जेव्हा जेव्हा गर्भाधान करण्यात येईल तेव्हा तेव्हा हा विधी करणे उचित हो य, 
त्यानंतर एक वर्षभर पतीपलीनी कथी हो समागम करू नये. अश्ाप्रकोरे ब्रह्मचर्याचे पाल केल्यास मूल 
चांगले निपजते आशि दुसरे मूलही उत्तम होते. असे केले नाही तर वौर्य व्यर् जाते: दोषांचे आयुष्य कमी होते 
व अनेक प्रकारचे रोग होतात. मात्र दोधांतील संभाषणादी बाद्ढ व्यवहा ्रेमपूर्ण अवश्य ठेवावा. पुरुषाने 
वीर्याचे व्नीने गर्भावेरक्षण करावे. भोजन व आच्छादन यांची व्यवस्था अशा प्रकोरे करी की पुरुषाचे वीर्य 
स्वणातही नष्ट होऊ नये आणि गर्भातील वालकाचे शरीर अत्यंत देखणे; धश्पुष्ट, परक्रमयुक्त बनून दहाव्या 
महिन्यात त्याचा जन्म व्हावा, चौध्या महिन्यापायून व विशेषत: आठव्या महिन्यापायूर गर्भाला फार जपले 
पाहिजे. गर्भवती ख्लीने कधीही रेचक, रूक्ष, मादक आणि वुद्धी व बढ़ यांचा नाश करणारे पदार्थ खाऊ नयेत. 
त्या ऐवजी दूध, तृप, उत्तम, तांदूछ, गहू, गृग, उडीद इत्यादी पदार्थाचे देशकालाचा' विचार करून युक्तिपूर्वक 
सेवन करावे. 

गर्भावर चौध्या महिन्यात पुंसवन आणि आह ब्या महिन्यात सीमंत्रोन्नवन असल दोन संस्कार विधिपूर्वक 
करावेत. पूल जन्मल्यानंतर बाक व बाढ॑तीण यांच्या शरीराचे रक्षण खूप काछजी घेऊन करावे. खली प्र्यूत 
होष्याच्या आधीच मुंठपाक किंवा पौभाययसुंठी पाक तयार करन ठेवावा, बा्ंतिणीला किंचित उष्ण अशा 
पुगंधी पाण्याने स्नान घालावे; व मुलालाही न्हाऊधालावे. ना का पाना मुलाच्या बेंबी जब मसुताने नाक 
बांधावी आणि त्यामध्ये चार अंगुकषे अंतर सोंडून नाक्ेचा पुढौल भाग कापून टाकावा: ताकत अशा पद़तीने 
बांधावी की शरौरातील रक्ताचा एकही थेंब बाहेर जाणार नाही. त्यान॑तर प्रसूतीची ती जागा शुद्ध करन त्या 
ठिकाणी दाराच्या आतौल बाजूस तृप व सुगंध द्रव्ये यांचा होम करावा: त्यानंतर मुलाच्या बापाने त्याच्या 


सत्यार्थ प्रकाश ७३ महर्षिदयानंद सरस्वती 


ड़ "वेदो5सीति' म्हणजे 'तुझे नाव वेद आहे' असे म्हणून तूप व मध यांरी सोन्याच्या सन मुलाच्या 
जिभेवर 'ओ३म्‌' हे अक्षर लिहाबे; आणि त्याच सके त्याला ठूप व मध चाटबावा: मुलाला हे असल्याप्त 
त्याच्या आईने दूध पाजाबे, आईला दूध नसल्यास एाब्या श्लीची तपासणी करून तिचे दूध पाजावे - 
त्यानंतर दुस्॒या एका शुद्ध हवा असलेल्या खोलीमध्ये बा व बाकंतीण यांगा ठेवृत तेथे सकाछी व 
संध्याकाडी सुगंधित तुपाचा होम करावा. सहा दिवसापर्यत आईने मुलाला अंगरावर पाजावे, तिने शरीर पुषट 
होण्यासाठी उत्तम व पौष्टिक आहार घ्यावा आणि योनिसंकोच आदी करावे, सह्ाव्या दिवशी छीरे बाहेर पढावे 
बमुलाला दूध पानण्यासाठी एखादी दाई ठेवावी. त्या दाईला उत्तम खाऊपिक घालावे. तिने मुलाला अंगावर 
पाजाबे व त्याचे पातम॒पोषण कंवे. मात्र मुलाच्या आईनेही मुलावर पूर्ण लक्ष ठेवावे आणि त्याच्या 
पालनरपोषणात मुद्गौच हेल्सांड होऊ नये. स्तनांतील दूध ख़व॒ण होऊ नये महणून स्तनांच्या अग्रभागांवर विशिष्ट 
लेप लावाबा. तसेच आपले खाणेपिणे हा व्यवहार वधायोग्य ठेवावा, 
'पसंस्कारविधि' या पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे नामकरणादी संस्कार योग्यवेल्ली केला जावा. दी पुन: 
स़जस्वला होईल तेव्हा ती शुद्ध झाल्यावर पूर्वाप्रमाणेच ऋतुदान करावे. 
ऋतुकालाभिगामी स्थात्स्वदारनिरत: सदा। 
ब्रह्मचाय्येव भवति यत्न तत्राश्रमे बसन्‌॥ पु, अ. ३| लो. ४ ५० 
जो आपल्याच पतौशी प्रसन्न असतो व ऋतुकाली रममाण होतो वो गृहस्थ असूनही ब्रह्मचारी 
असल्यासारखा आहे. 

भार्यया भर्तता भरा भार्या तथैब च। 

यस्थमिन्नेब कुले नित्य कल्याण तत्र वै घ्रुबम्‌॥ १॥॥ रत. अ. ३ लो. ६० 
ज्यां कुछात पलीवर पत्ती व पतीवर पल है पूर्णपणे संतुष्ट अम्तात त्याच कुछात सर्व प्रकारचे 
वश्षर्य निवास करते. जेथे पतिपलीमध्ये कलह असतो तेथे दुर्भागय व दाखिदय स्थिरावते. ॥ १॥| 
यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयेत्‌। 

अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजन न प्रबर्तते॥२॥ पतु. अ. ३ लो. ६१ 
जौख्ली आपल्या पतीव प्रेम करीत नाही व पतीला संतुष्ट ठेवीत नाही तर पतीच्या अप्रसज्ञतेने' 
उत्पन्न होत नाही. ॥ २॥ 

ऋण जुयेधमाताबा सह कस | 

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेत्र न रोचते ॥३॥। रदु. अ. ३ इलो. ६२ 
ख्र प्रसन्न असली की सारे कुछ प्रसन्न राहते व तिच्या अप्रसक्षतेत सर्व कुटुंब अप्रस्न महणजे दु: 


होत जाते. 
६ पतिभिरदेवरेस्तथा। 


पितृभि्रातृभिश्ैता: 
पूज्या भूषयितव्याञ् ८-९८ 2४&<८०5८ ॥१॥ खत अ. झ श्लो. ५५ 
ज्यांना आपले खूप कल्याण व्हावे अस्े वाटत असेल अशा पिता; भ्राता; पती व दीर यांनी' 


भूषणादिकांनी प्रसन्न ठेवावे. ॥१॥ 
समाव्तन संस्कार छ्ट चौथास 


न्‍ || 

यज्नैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राउफला: क्रिया: ॥ २॥ पु. अ ३ एलो: ५ 

ज्या धरात ब्रियांचा सत्कार होतो तेथे विद्यासंपन्न पुरुष, देव या संज्ञेला पात्र होऊन तें आनंदाने क्रीडा 
करतात आणि ज्या घरात ब्व्रियांना सन्मानाने वागविले जात नाही तेथ्े केलेल्या सर्व क्रिया निष्फल होतात.॥ २॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ 

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्ते तद्धि सर्वदा ॥३॥ रू. अ. ३ शलो. ५७ 

ज्याघरातील अथवा कुछातील श्लिया शोकग़स्त होऊन दु:खी असतात ते कुछ लवकरच नष्ट भ्रष्ट होते. 
फांतु ज्या घरातील अधवा कुछातील श्री वर्ग आनंदी उत्साही व प्रसन्नतेने परिपूर्ण असतो त्या कुछाची सदैव 
अभिवृद्धी होते. ॥३॥ 

तस्मादेता: सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनै: । 

भूतिकामैनरेर्नित्यं सत्कारेषूत्सबेषु च ॥४॥ प्तु. अ. ३ ले. ५९ 

महणुन श्वर्याची इच्छा बाछृगणायांनी नेहमी व उत्सवप्रसंगी ख्ियांना भूषणे, व्े, भोजन इत्यादी देकन 
त्यांचा वारंवार सत्कार करावा. ॥ ४॥ 

येधे ही गोश सदैव लक्षात ठेवावी की 'पूजा' या शब्दाचा अर्थ 'पत्कार' अम्ना आहे, जेव्हा जेब्हा दिवस 
अथवा गात्री प्रथमत: गाठ पडेल तेव्हा किंवा निरोप धेताना परस्परांनी प्रेमाने 'नमस्ते' करावे. 

गृहकार्येषु दक्षया। 

व्यये चामुक्तहस्तया॥। पु, अ. ५ लो. (५० 

2 7 घराची 
स्वच्छता ठेवावी आणि खर्च करताना फार उदार हो ऊ नये. जो जो खर्च होईल त्याचा हिशेव यंधावत ठेवावा व 
तो पतीला सांगावा, सर्व खाद्य पदार्थ अशा प्रकारे पवित्र व शुद्ध वनावावेत की ज्यायोगे ते औषधरूप बनून 
शरीर व आत्मा यात ऐेगाना येऊ देणार नाही. धरातौल नोकराचाकरांकडून यधायोग्य काम करूने ध्यावे. 
परातौल कोणतेही काम विधडू देऊ नये. 

रित्रियों रत्नान्यथो विद्या सत्यं शौच सुभाषितम्‌। 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वत: ॥| मु अ २।इलो. २४० 

उत्तम ब्ली, नाना प्रकारची रे, विद्या, सत्य, पावित्य, सुभाषित, विविध प्रकारची शिल्पविद्या या गो्ट 
सर्वदेशांकडून व सर्व लोकांकदूर ध्याव्यात, 

सत्य ब्रूयास्प्ियं ब्रूयान्न सत्यमप्रियम्‌। 

कस कस जबाब बा: समसान हक कु. ब. ४ हलों. १३८ 


भरद्धें भद्रमिति ब्रूयाज़दमित्येब वा बदेत्‌ । 
शुष्कवैरं विवाद च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ २॥ पु. 3. ! हों. १३९ 
सत्यार्थप्रकाश ७५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


बा ााााााााा__ज््््_्_्घ्घ्म्६्म्म्म्य्म्भ्ध्ध्मम्६६3६!7;लन_भगणनञान।ण।।णाशशशनतनननतनञ 


डे भद्र म्हणजे सर्वांगा कल्याणकारक वचन बोलावे. कोणाशीही विना अपराध निष्कारण शत्रुत्व 
आपि रिरथक वादविवाद करू नये. ॥ २॥ जे दुम्तययाच्या हिताचे अस्लेल ते त्याला त्याचे वाईट बाटत नसले करी 
सांगितल्याशिवाय राह नये. 

पुरुषा बहबो राजन्‌ सतत प्रियवादिन: । 

अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता: मेनन हल ॥ (पहा:) उद्योग; ३७।१५, विदुलीति 
हे धृतराष्ट्र ! या जगात इतरांगा सदैव: बोलणारे तोंडपुजे पृष्क लोक आहेत; परंतु 
ऐकण्यास अप्रिय वाटणारे मात्र अंती कल्याण करणारे वचन बोलणारा व ते ऐकणारा माणूस विरक्रा. जे 
मत्पुरुष असतात ते इतरांचे दोष त्यांच्या तोंडावर सांगतात व आपले दोष ऐकतात. परोक्ष त्यांच्या गुणांची 
वाखाणणी करतात. याउलट दुष्ट लोकांची हौच रीत असते की ते तोंडावर गोड बोलतात आणि पाठीमागे निंदा 
करतात, जोपय॑त मनुष्य इतरांच्या तोंडून आपले दोष ऐकून घेत नाही अथवा सांगणारा सांगत नाही तोपयंत' 
मनुष्य दोषांपासून मुक्त होऊन सदगुणी होऊ शकत नाही: 

कधी कोणाची निंदा करू नये. उदाहरणार्थ, गुणेषु दोषारोपणमसूवा' अर्थात्‌ 'दोषेषु गुणारोपणमप्यसूया', 
'गुणेषु गुणारोपण दोषेषु दोषारोपण च स्तुति: गुणांच्या ठिकाणी दोषंचा व दोषांच्या ठिकाणी गुणांचा आगेप 
करणे ही निंदा होय आणि गुणांना गुण व दोषांना दोष म्हणणे ही स्तुति होय. अर्थात मिध्याभाषणाचे नाव निंदा 
व सत्यभाषणाचे नाव स्तुति होय. 

बुद्धिवृद्धिकारण्याशु धन्यानि च हितानि च। 

नित्य शारूपण्यवेक्षेत निगमांझैब बैदिकान्‌॥ १॥ प्तु.अ. ४ श्लो. १९ 
जे शी्र बुद्धि, धन व हित यांची वृद्धि करणारी जी शाल्ले व वेद आहेत त्यांचे नित्य श्रवण व श्रावण करावे. 
ब्रह्मचर्याश्रमात जे अध्ययन केले असेल ते ग्रंथ ख्लीपुरुषांनी नित्य वाचावेत व शिकवाबेत, ॥ १॥ 
यथा यथा हि पुरुष: शास्त्रं समधिगच्छति। 

तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्य रोचते॥ २॥ पु. अ. ४। इलो. २० 
कारण मनुष्य जसजसा शाख््रांना यधावत जाणतो तसत्से त्या विद्येविषयीचे त्याचे विशेष जान वाढत जाते 
आणि त्यातच त्याची रूचि वाढत जाते. ॥ २॥ 

गृहस्थाश्रमाची कर्तव्ये - पंच महायज्ञ 
ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा। 

नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेतू॥ १॥ रु. अ. ४ लो. २९ 
अध्यापन ब्रह्मयज्ञ: पितृयज्ञञ्ञ तर्प्पणम्‌। 

होमो दैवो बलिभौंतो नृयज्ञोडतिथिपूजनम्‌ ॥ २॥ 

स्वाध्यायेनार्चयेत ऋषीन होमैर्देवान्‌ यथाविधि। ४ 
पितृन्‌ श्रादर्ष नूनज्लेर्भूतानि बलिकर्मणा ॥३॥ ब्लु. +. ३ लो. ३०.८! 
यांपैकी पहिल्या दोन यज्ञांविषयी ब्रह्मचर्य प्रकरणामध्ये विवेचन केले आहे. पहिल्यामध्ये वेदादी 
शाम्रांचे अध्ययन व अध्यापन करणे; संध्योपास्नना व योगाध्यास, दुसन्या देवयज्ञामध्ये विद्वानांचा 


ज्माव्नासस्कार 3. छ६ ....... चौथासमुल्लास 


सेवा, पावित्रय, दिव्य गुण अंगी वाढविणे, दातृत्व, विद्येची वृद्धी करणे. हे दोन्ही यज्ञ दरोज सकात्ली व 
संध्याकाढ्छी करावयाचे असतात. 

साय॑ साय॑ गृहपतिनों अग्नि: प्रातः प्रात: सौमनसस्य दाता ॥१॥ 

प्रात: प्रातर्गृहपतिनों अग्नि: सायं सायं सौमनसस्य दाता ॥२॥ 

अ; कां. १६। अनु. छ में, ३,४ 

जो संध्याकातरी यज्ञ होतो त्या होमात टाकलेले द्रव्य सकाकपर्यत हवा शुद्ध ठेवून हितकारक बनते. ॥ १॥ 
जो मरकाढ्ली होम केला जातो त्या होमात टाकलेले द्रव्य संध्याकालपय॑त वायु शुद्धिद्वारा बढ बुद्धि 
आरोग्यकारक असते.॥२॥ 

तस्मावहोरातस्य संयोगे ब्राह्मण: सन्ध्यामुपासीत। 

उद्यन्तमस्त यान्तमादित्यमभिध्यायन्‌॥ ३॥। (रवि) ग्रहणे ४५ है. आ.२/२ 

महणुन दिवस वरात्र वांच्या संधिकाढी महणजे सूर्वोदय व सूर्वास्तावेली परमेश्चराचे ध्यान व अमिहोत्र 
अवश्य केले पाहिजे, ॥३॥ 

न तिष्ठति तु यः पू्वाँ नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌। 

सर्वस्माद्‌ ट्विजकर्मण: ॥।४॥ पु. अ. २ लो. १०४ 

जे कोणी सकाह संध्याकाछ संध्या व अमिहोत्र करीत नाहीत त्यांना सज्जन लोकांनी द्विजांच्या क्मातून 
बहिष्कृत करून काढून टाकावे म्हणजे त्यास शुद्रवत समजावे . ॥ ४॥ 

(प्रश्न) त्रिकाछ संध्या का करू यये ? 

(उत्तर) तीन वेछेला संधिकाक होत नसतो. प्रकाश व अंधकार यांची संधीही फक्त सकाही व संध्याकाद्ी 
अश्ा दोन वेढाच होते, जो कोण ही गोष्ट लक्षात ॑ घेता दिवसाच्या मध्यभागीही महणजे मध्याद्वयीस आणखी 
एक संधिकाऋ मानून तिसयांदा संध्यावंदन करत त्याने रात्रीच्या मध्यभागीही संध्योपासरा का करू नये ? 
मध्यपात्रीही संध्या करावयाची इच्छा असेल तर प्रत्येक प्रहरा प्रहाला, घटके घटकेला, प्रत्येक पछाला व 
क्षणालाही संधिकाछ असत्तो तेब्हाही संध्योपासना करावी ! वस्तुतः तसे करण्याची इच्छा असली करीह़ी तसे 
होऊ शकत नही आणि अशा प्रकोरे मरध्याह्न संध्या करण्या्त कोण त्याही शात्त्रांत आधाससुद्धा नाही, म्हणून 
फक्त सकाक्ली आणि संध्याकात्ली अशी दोर्दाच संध्या व अमिहोत्र करणे समूचित होय. तिसस्यावेद्ली नव्हे 
आपणि काछ्ाची जी विभागणी शाल्रकारानी भूत, भविष्य व वर्तमान यांच्यातील भेदाने अशी केली आहे ते 
तीनकाढ बेगक्रे आहेत. त्यांचा संध्योपासनेशी काही संबंध नही. 

तिसरा पितृयज्ञ, ज्यात देव जे विद्वान -अध्ययन-अध्यापन करणोरे ऋषी, माता, पिता आदी वयोवृद्ध ज्ञनी 
आणि परमयोगी यांची सेवा करणे महणजे पितृयज्ञ होय. पित्यज्ञाचे दोन भेद आहेत. एक श्राद्ध व दुसरे तर्पण. 
श्राद्ध महणजे 'श्रत्‌'हे सत्याचे नाव आहे, 'श्रत्मत्य दधाति यया क्रिया सा श्रद्धा श्रद्यया यक्क्रियते तच्छादम्‌ । 
ज्या क्रियेने सत्याचे ग्रहण केले जाते तिला श्रद्धा असे म्हणतात. शरेदधेने जे कर्म केले जाते ते श्राद्ध होय तसेच 
'तृप्यन्ति तर्पवन्ति बेन पितृन्‌ तत्तर्पणम्‌' म्हणजे ज्या ज्या कर्माच्या योगाने विद्यमान म्हणजे हयात असणारी 


सत्यार्थ प्रकाश छ्७छ महर्षि दयानंद सरस्वती 


शशि शककककिकककिककिकककककििकिनककककीकक कक... :::$फ$:$#/$ै$ैईै/!7$पफऋ पैर | 


के होतात व त्यांना जे सतु्ट केले जाते त्याला तर्पण असे म्हणतात. मात्र हा दोन्ही प्रकारदा. < 
पितृयज्ञ जिवंत पितरांसाठी आहे, मृतकासाठी नाही. 
प्र तर्पण 

ओ  ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्‌। ब्रह्मादिदेवपत्न्यस्तृप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादि- 
देवसुतास्तृप्यन्ताम्‌। ब्रह्मादिदेवगणास्तृप्यन्ताम्‌। इति देवतर्पणम्‌॥ 

“बिद्वा ७ सो हि देवा: ? जे विद्वान आहेत त्यांगाच देव म्हणतात, असे शतपथ ब्राह्मणात सांगितले 
आहे. ज्यांनी चारही वेदांचे सांगोपांग ज्ञान मिकविले आहे त्यांना ब्रह्मा असे म्हणतात. वा ब्रह्मंपेक्षा कमी 
शिकलेल्यांनाही देव महणजे विद्वान असे महणतात. त्याच्याप्रमाणे विदुषी ज्नीचे नाव ब्रह्माणी व देवी असे आहें. 
त्यांच्यासारखेच त्यांचे जे पुत्र, शिष्य व गण महणजे सेवक अप्रतील त्यांची सेवा करणे मणजेच 'श्राद्' व 


'"तर्षण' होय. 
ऋषितर्पण 

ओ  मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्याद्यृषिपत्न्यस्तृप्यन्ताम्‌ 
मरीच्यायदषिसुतास्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्याद्युषिगणास्तृप्यन्ताम्‌ ॥ इति 
ऋषितर्पणम्‌॥ 

जेब्रह्माचे प्रपौत्र मरीची सारखे विद्वान बनून इतरांना शिकवितात आणि त्वांच्याप्रमाणे ज्या स्निया विदुपी 
असतात व पुलींना विद्यादान करतात त्यांची सेवा करावी. तसेच त्यांचे विद्वान पुत्र, शिष्य व सेवक त्यांच्याप्रमाणेच 
विद्यादान करीत असतील तर त्यांचाही सत्कार करावा. हेच खरे ऋषितर्षण होय. 


पितृतर्पण 

ओं सोमसद: पितरस्तृप्यन्ताम्‌। अग्निष्वत्ता: पितरस्तृप्यन्ताम्‌। बर्हिषदः 
पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । सोमपा: पितरस्तृप्यन्ताम्‌। हविर्भुज: पितरस्तृप्यन्ताम्‌। 
आज्यपाः पितरस्तृप्बन्ताम्‌। सुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम्‌। यमादिभ्यो नम: 
यमादीस्तर्पयामि । पिन्रे स्वधा नमः पितरं तर्पयामि | पितामहाय स्वधा नम: 

, पितामहं तर्पयामि। प्रपितामहाय स्वधा नमः प्रपितामहं तर्पयामि। मात्रे स्वधा 
नमो मातरं तर्पयामि । पितामहौ स्वधा नमः पितामहीं तर्पयामि। प्रपितामहों 
स्वधा नमः प्रपितामहीं तर्पयामि। स्वपत्न्यै स्वधा नमः स्वपत्नीं तर्पयामि । 
सम्बन्धिभ्य: स्वधा नमः सम्बन्धिनस्तर्पयामि | सगोत्रे*्य: स्वधा नमः 
सगोन्नॉस्तर्पयामि॥ इति पितृतर्पणम्‌॥ 

“ये सोमे जगदी क्षरे पदार्थविद्यायां च सीदन्ति ते सोमसद:' जे परमात्मा जाणण्यात व पदार्थविद्येमध्ये निपण 
असतातते 'सोमसद', 'यैसनेर्वि्रुतों विद्या गृहौता ते अमिष्वात्ता:'. जे अमि म्हणजे विद्युत यांच्यासंबंधीच्या 
विद्यांच जाणकार असतात ते अमिष्वात्त होत. “ये बर्हिंषि उत्तमे व्यवहारें सीदन्तिं ते बर्हिषद:'. जे उत्तम 
विद्यावृद्धीयुक्त व्यवहारांमध्ये गुंतलेले असतात ते बहिंषद होय. “ये सोममैश्नर्यमोषधीरस वा पान्ति पिबन्ति वा 


उ्मावतसस्का ...... छ८.........._ चौथासमुल्लास: 


मंशा ऋ 


* सोमप्रा:'. जे ऐश्रर्वाचे रक्षक आणि सोमरसाचे पान केल्याने निरोगी बनलेले आहेत, तसेच जे दुसन्यांच्या 
ऐश्रर्याचे रक्षण करणारे असतात व इतरांना औषधे देऊन त्यांचे रोग नाहौसे करताह-ते सोमपा होत: 'ये 
इविोतुमतुमह भुज्जते भोजयन्ति वा ते हविर्भुज:' जे मादक व हिंसायुक्त पदार्धाचा त्याग करन उत्तम खाद्यपदार्धांचे 
* भोजन कस्तात त्यांना हविर्भुज म्हणतात. 'व आज्यं ज्रातु प्राप्तु वा योग्य रक्षन्ति वा पिबन्ति ते आज्यपा:' 
जाणपण्यास व प्राप्त करन घेण्यास योग्य वस्तृचे रक्षण करणारे आणि तृप खाणारे व दूध पिणारे जे लोक त्यांना 
आज्यपा म्हणतात. 'शोभन: कालो विद्यते येषान्ते सुकालिन:' चांगले धर्मकृत्ये करण्यास्त ज्यांना सदैव उत्तम 
वेछ अस्॒त्तो त्यांना सुकालिन अस्े म्हणतात. “ये दुशान्‌ यच्छन्ति निगृद्वन्ति, ते बम न्यायाधीशा:' जे दुशंना 
शासन करतात व सज्जनांचे रक्षण करणारे न्यायकारी आहेत ते यम. 'यः पाति स पिता' जो मुलाबाछांना 
अन्नव्लादिक पुखून त्यांचे पालनपोषण व रक्षण कस्तो, तो जनक पिता होय. 'पितु: पिता पितामह:, पितामहस्य 
पिता प्रपितामह:' पित्याच्या पित्याला पितामह (आजोबा) आणि पितामबाच्या पित्याला प्रपितामह (पणजोबा) 
असे म्हणतात. 'या मानयति सा माता'. जी अन्न आणि सत्कार देऊन संतानाची मान्यता करते ती माता. 'या 
पितुर्माता या पितामही, पितामहस्य माता प्रपितामही.. पित्याची माता ती पितामही (आजी) आणि पितामहाची 
माताती प्रपितामही (पणजी). आपली पली, बहौण, गातेवाईक, स्वगोत्रज व अन्य कोणी सभ्य पुरुष अथवा 
वृद्ध या सरवाता अत्यंत श्रद्धापूर्वक उत्तम अन्न, वद्च, सुंदर वाहन करे देकर त्यांगा उत्तम प्रकोरे संतुष्ट करावे. 
अर्थात ज्या-ज्या कृत्याने त्यांचा आत्मा तृप्त होईल आणि शरीर स्वस्थ राहौल त्या-त्या कृत्याने त्यांची 
प्रेमपूर्वक सेवा करणे महणजेच श्राद्ध व तर्पण होय. 
चौथ यज्ञ म्हणजे बलि वैश्देव :- स्वयंपाक तयार झाल्यावर भोजनासाटी जे पदार्थ बनले त्यांतून 
आंबट, खारट पदार्थ व मठ घातलेले पदार्थ वगद्गून, दूप घातलेले पदार्थ व मिश््ने घेकन चुलीतून अभि बाहेर 
काढून त्या अनीमध्ये पुढवील मंत्रांसह त्या अन्नाच्या आहुती द्वाव्यात आणि भाग करावे. :- 
वैश्रदेबस्य सिद्धस्य गृहो$ग्नौ विश्िपूर्वकम्‌ । 
आशभ्य: कुय्यद्दिबताभ्यो ब्राह्मणो होममन्जहम्‌॥ सु. अ. ३ हलो. ८४ 
पाकशाल्ेमरध्ये भोजनासाठ जे काह अन्न तबार अम्ेल त्याचा दिव्य गुणांच्या प्राप्तीसाठी त्याच 
पाकानौमध्ये खाली दिलेल्या मंत्रांनी नित्य विधिपूर्वक होम करावा :- 

होम करण्याचे मंत्र 
ओं अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । अग्नीषोमाभ्यां स्थाहा। विश्वेभ्यो 
देवेभ्य: स्वाहा। धन्वन्तरये स्ताहा। कुद्डे स्वाहा। अनुमत्यै स्त्ाहा। प्रजापतये 
स्वाहा। सह दात्रापृथ्धि्ी भ्यां स्वाहा । स्विष्टकृते स्वाहा ॥ 
याप्रत्येक मंत्राने एक-एक आहुती प्रज्वलित अनीमश्ये दाकावी. नंतर थाद्वीमध्ये अधवा जमिनीवर पान 
वेवून त्याच्या पूर्वदिशेकड्ून क्रमानुसार यथाक्रम वा मंत्रांसह भाग ठेवावेत :- 

(44 ०2 || अमाय नमः । सानुगाय बरूणाय नमः। 
05 3०५७३५००५५८ ॥ नम: । अद्भ्यो नमः । बनस्पतिभ्यो नमः । 
नमः । भद्गकाल्यै नमः । ब्रह्मपतये नमः । बास्तुपतये नमः । विश्ेभ्यो 


सत्यार्थ प्रकाश ७९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


जे नमः । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यों नमः । नक्तज्वरिभ्यों भूतेभ्यों नमः । 
सर्वात्मभूतये नमः ॥ 

पानावर किंवा धाह्वौत ठेवलेले हे भाग एकत्र करावेत आणि त्यावेढदी कोणी अतिथीं आला असल्यास 
त्याला जेबू घालावे; किंवा अमीमध्ये सोडून द्यावे. त्यानंतर लवणान्न म्हणजे वरण, भात, भाजी, पोढी करे 
घेऊन सहा भाग जमिनीवर ठेवावे, यासाठी आधार :- 

शुनां च पतितानां च श्रपचां पापरोगिणाम्‌। 

बायसानां कृमीणां च शनकैर्निरपेदू भुचि ॥ रु. अ. ३ इलो. ९२ 
याप्रकरें 'श्रध्यो नमः, पतितेध्योनम:, अषस्ध्यों नमः, पापरोगिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, कृमिभ्यो 
नम:' असे महा भाग ठेवून कोणी दुःखी, उपाशी प्राणी अथवा कु्रे, कावढ्े इत्यादीना देऊन टाकावेत, 
थामंत्रातील 'नम:' या शब्दाचा अर्थ 'अन्न' असा आहे. कुत्री, पाप, चांडाल, पापरोगी, काव्ले आणि 
कृमी, मुग्या इत्यादीना अन्न ब्यावे असल मनुस्मृती आदिची विधि अहि. 

पाकशाढ्ठेत होम-हवन करण्याचा उद्देश असा की तेथील हवा शुद्ध व्हावी आणि जी अज्ञात अहृट जीवांची 
नकढ्वत जी हत्या होते त्याचा प्रति उपकार करणे होय. 

आता पाचबी अतिथिसेवा. ज्याच्या येण्याची तिथी निश्चित ससते त्याला अतिथी असे म्हणतात म्हणे 
अकस्मात धार्मिक, सत्योपदेशक, सर्वावर उपकार करण्यासादी सर्वत्र हिंडणारा, पूर्ण विद्वान, परमयोगी, 
संन्यासी असर गृहस्थाच्या घरी आला तर त्याला प्रथम पाद्य, अ्ध्य॑व आचमनौय अस्त तीन प्रकारचे पाणी देऊन 
नंतरत्याला सत्कारपूर्वक आसनावर बसवूत त्याला उत्तमोत्तम पदार्थ खाण्यास व पिष्यास द्यावेत आणि त्याची 
सेवाशुश्रृषा करून त्याला प्रसन्न करावे. त्यानंतर त्याच्या संगतीत बसून त्याच्या कडून जञान-विज्ञानाच्या ज्या 
गोष्टीतून धर्म, अर्थ, काम वमोश्ष यांची प्रापती होईल अशा उपदेशाचे श्रवण करावे. त्याने केलेल्या उपदेशलुसार 
आपले आचरण ठेवावे. प्रसंगानुसार गृहस्थ व राजा आदी देखील अतिर्थीप्रमाणे सत्कार करण्यास योग्य 


आहेत. परंतु, 
| धूर्ताची लक्षणे 

पाषण्डिनो विकर्मस्थान्‌ बैडालवृत्तिकान्‌ शठान्‌। 

हैतुकान्‌ बकबृत्तीश् बाइमात्रेणापि नार्चयेत्‌॥ प्नु. अ. ४ एलो. ३० 

(पाषण्डी) पाखंडी अर्थात वेदांची निंदा करणारे, वेदविरुद्ध आचरण करणारे, (विकर्मस्थ), वेदविरुद्ध 
कृत्ये करणारे, मिध्याभाषण आदी दर्गणांनी युक्त, (वैडाल.) जसा बोका लपून / 4274९ बसतो 
आणि ढंदीर वे प्राण्यांवर झड़प घालून आपले पोट भरतो, तसे वर्तन करणान्याला' असे महणतात. 
(शठ) अर्थात हड्टी, दुरग्रही, घरमेंडखोर, ज्यांनास्वतःला कछत नाही व दुसयांनी सांगितलेले ऐकत नाहीत, ते 
शठ. (हैतुक) तर्क-कुतर्क म्हणजे व्यर्थ वडबड करणारे जसे आजकालचे वेदांती बकतात 'मौ' ब्रह्म आहे, जग 
मिध्या आहे, वेदादी शाब्रे व ईश्वेरसुद्धा कल्पित आहे, अशा थापां ठोकणारे आजकालचे वेदांती, (बकवृत्ती) 
जता बगछा एका पायावरउभा राहन, ध्यानस्थ असल्याचा आव आणतों व समीर माली येताच तिला पकडून 

. गंड् कसतो त्याप्रमाणे आपला स्वार्थ साधण्यासाठीं आजकालचे बैरागी, गोसावी वंगरे हड्डी, दुराग्रही व 


उ्मावक्तसस्कार 2०... चौथासमुल्लास समुल्लास 


* आहेत. अंशा लोकांचा सत्कार नुस्त्या वाणीनेही करू नये. कारण त्यांचा सत्कार केल्यास त्यांची 
होऊन ते जगाला अधर्मयुक्त करतात. ते स्वतः तर अवनतीची कामे करतातच; पण जे त्यांच्या नादी 
लागतात त्यांनाही ते अविद्यारूपी महासागरात बुडबून टाकतात. 

यापाच महायज्ञांची फछ्े अशी अहेत :- 

ब्रहमयज्ञ केल्याने विद्या, शिक्षण, धर्म, सभ्यता इत्यादी शुभ गुणांची वृद्धी होते. अमिहोत्राने वायु, वृष्टी 
व जल यांची शुद्धी होऊन वृश्ीच्या द्वारे जगाला सुख मिछते. अर्थात शुद्ध वायुचा श्वासोच्छवास, स्पर्श व 
खानपान केल्याने आरोग्य, बुद्धि, ब, पराक्रम वादून 'धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष यांचे अनुष्ठान पूर्ण होते. 
ऋणूनच त्याला देवयज्ञ म्हणतात. 

पितृयज्ञामध्ये माता, पिता आणि ज्ञानी महात्म्यांची सेवा केली जाते. त्यायोगे सेवा करणान्यांचे ज्ञान 
बूंढ्धिगत होईल त्यापासून सत्यासत्याचा निर्णय करून सत्याचे ग्रहण व असत्याचा त्याग करून तो सुखी होईल. 
दा पैलू कृतज्तेचाही असतो. जशी सेवा माता, पिता व आचार्य यानी आपल्या मुलांची व शिष्यांची केलेली 
अस्त, त्यांची परतफेड करणे उचितच आहे. 

बलिवैश्देवाचे फह पूर्वी सांगितले तेच आहे. 

जोपय॑त जगामध्ये उत्तम अतिथी नसतील तोवर जगाची उ्नती होत नही. त्याच्या सर्वत्र संचार भ्रमणाने 
वसत्याचा उपदेश केल्याने पाखंड वाढत नाही आंणि सर्व ठिकाणी गृहस्थाना महजासहजी सत्य विज्ञानाची प्राप्त 
होत राहते आणि मुष्यमात्रामध्ये एकच धर्म स्थिर राहतो, अतिधीशिवाय संदेहनिवृत्ती होत नाही. संदेह म्हणजे 
£_ संशय दूर झाल्याशिवाय हद निश्चय होत नाही आणि निश्चयाशिवाय सुख कसे प्राप्त होईल ? 
7 बा मु बु 'धर्मा्थों चानुचिन्तयेत्‌। 

“व औघ८३० ० चा॥ सु. अ शश्लो. ९२ 

रात्रौच्या चौध्या प्रहरी किंवा चार घटका रात्र असताना उठावे. आवश्यक कार्य करून धर्म व अर्थ 
शारीरिक रोगांचे निधान व परमात्म्याचे ध्यान करावे. कधीही अधर्माचरण करू नये. कारण, 
नाधर्मअ्नरितो लोके सद्य: फलति गौरिव। ( 
शबनैरावत्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति॥ रू. अ. ४ इलो. १७२ 

केलेला अधर्म कधौही निष्फक होत नाही. मात्र ज्यावेक्ली माणूस अधर्म करतो त्याचवेढी त्यांचे पक 
देखील मिद्त नाही. म्हणून अज्ञानी लोक अधर्म करण्यास कचरतनाहीत. परंतु लक्षात ठेवा की, ते अधर्माचरण 
हल्वूहद्यृ मच्या सुखाची मुल्के कुरतढ॒त जाते त्याचा क्रम असा:- 

अधर्मेणैधते ताबत्ततो भद्गाणि पश्यति। 

ततः सपत्नाउ्जयति समूलस्तु विनश्यति॥ ः.ु. अ. ४ लो. १७४ 

जेव्हा तलावाचा बांध फोडून पाणी जसे चोहोकडें पसरते तपता अधर्मात्मा मनुष्य धर्माच्या मर्यादा 
ओलांडून मिध्याभाषण, कपट, पाखंड म्हणजे रक्षण करणाया वेदांचे खंडन आणि विश्ासधात कौरे नीच कर्में 
__  करून इतराँच्या वस्तू लुबाडत प्रथम तो खूप भरभराटीस येतो. उतर त्याला धन, धान्य, ऐश्वर्य, खानपान, व्चे, 
_. आभूषणे, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा करे गोष्टी त्याला प्राप्त होतात. अन्यायाने तो शत्रूंसही जिंकतो. मात्र 


सत्यार्थ प्रकाश ८१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


आइए रमजान नााााौाौाौाौाभभाभाभााााभााभि नाता. 


क्र लबकरच नष्ट होऊन जातो उसे पाले मु्ले कापलेला वृक्ष नष्ट होतो तसा हा अधर्मी माणूस नष्टप्रष्ट 

होत जातो. 

सत्यधर्मायबृत्तेषु शौचे चैबारमेत्सदा। 

शिष्यांश्न शिष्याद्धमेंण बाग्लाहूदरसंयतः ॥म्जु. अ. ४ झलो: १७५ 

वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात पक्षपातरहित होऊन सत्याचे ग्रहण व असत्याचा त्याग, न्यायरूप वेदोक्त धर्मादि, 

आर्य, उत्तम पुरुषांचे गुण, कर्म, स्वभाव व पावित्रय यांमध्ये सदा सममाण व्हावे. वाणी, बाहू, उदर आदी 

अवयवांचा संयम करून म्हणजे धर्माने चालत राहर आपल्या शिष्यांचे उत्तम शिक्षण करीत असावे. 

35.23 35275: 50200 ] 
३ ॥ १॥ मनु. अ, ४ शलो. १७९ 

(ऋत्विक) यज्ञ करणारा, (पुरोहित) सदा उत्तम आचरणाचे शिक्षण देणारा, (आचार्य) विद्या शिकविणारा, 

(मातुल) मामा, (अतिथि) ज्यांच्या येण्याजाण्याची तिथी ठरलेली नसते तो, (संश्रित) आपले आश्रित, 

(बाल) बालक, (वृद्ध) म्हातारे, (आतुर) पीडित, (वैद्य) आयुर्वेद जाणणारा, (जाति) आपल्या वर्णाचे किवा' 

गोत्राचे, (संबन्धी) सासरे वारे (बान्धव) मित्र ॥ १॥ 

मातापितृभ्यां यामिभ्िक्नात्रा पुत्रेण भार्यया। 

दुहित्रा। दासव्म्ोण बिवादं न समाचरेत्‌ ॥२॥ प्तु. अ. ४ एलो. १८० 

(माता) आई, (पिता) बाप, (यामि) बहाँण, (भ्राता) भाऊ, (पुत्र) मुलगा, (भार्या) पल, (दुहिता) 

मुलगी व (दास) नोकर यांच्याशी वाद म्हणजे त्यांच्याशी भांडण किंवा तंटाबखेडा कधीही करू तये. ॥ २॥ 


दान 

अतपास्त्वनधीयान: प्रतिग्रहरूचिर्द्धिजः । 

अम्भस्यश्मप्लवेनैब सह तेनैब मज्जति ॥ मनु. अ. ४| एलो. १९० 

एक (अतपा:) ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण कौरे तपरहित, दुसरा (अनधीयान:) न शिकलेला, तिसरा 
(प्रतिग्रहरूचि:) दसयांकडून केवक दान धेणारा अप्ल हे तीन भ्रकारचे लोक दगडी गोकेत समुद्रावर तरंगण्यासमान 
आएल्या दुष्कर्मानेच दु:ख सागरात बुडून जातात. ते स्वतः तर बुडतातच परंतु स्वतःबरोबर दान देणास्यांताहीं 

बुढ़वितात, 

८ दत्त हि विधिनाप्यर्जितं धनम्‌। 

॥९230002५ ४६:3४ ४७) छा ॥ मनु. अ. ४ इलो. १९३ 

जो धनी प्राप्त झालेले धन वर। तीन पुरुषांना देतो त्या दान दात्याचा नाश यात्त उन्‍्मात आणि 
धेणान्याचा नाश पुदील जन्मी करते. जे असे असतात त्यांचे काव व्हावे? 


यथा निमज्त्युदके तरन्‌। 

तथा निमज्जतो5थस्तावज्ञो दातृप्रतीच्छको ॥ रु. व. ४ शलो. १९४ 

ज्याप्रमाणे दगडी नौकेत बसूर पाष्यावर कंगणारा बुढतो त्याप्रमाणे अज्ञानी दाता व ग्रहीता (दान 
प्रेणारा) हे दोबेही अधोगतीला अर्थात दु:खाप् प्राप्त होतात. 


समाव्संस्काः........... 2२... चौथासपुल्लास 


रे लोकदम्भकः । 
बैडालब्रतिको ज्ञेयो हिंस्त्र: सर्वाभिसन्धक: ॥ १॥| रु. ब. ४ हलो. १९५ 
(धर्मध्वजी) काहीही धर्म न करता धर्माच्या तावते लोकांना ठकविणारा, (सदालुब्ध:) सर्वदा लोभी, 
[छा्िकः) कपटी, (लोकदः्भक:) संसारी लोकांसमोर आपल्या बढाईच्या गप्पा मारणारा, ढोंगी, (हिंस् ) 
प्राण्यांची हिंसा करणारा व इतरांशी वैर बालगणारा, (सर्वाधिसन्धक: ) भल्या व वाईट अशा सर्व लोकांशी 
मिक्कूर राहणार असेल त्याला वैडालब्रतिक म्हणजे बोक्याप्रमाणे लबाड व नौच समजावे. ॥ १॥ 

४ स्वार्थसाघनतत्पर: । 
शठो मिथ्याविनीतञ्न बकब्रतचरो द्विज: ॥२॥ प्‌ अ. ४ १लो. १९६ 
(अधीहष्टि:) कीर्तीसाठी अधोद्षट ठेवणारा, (नैष्कृतिक:) खुनशी, कोणी त्याचा थोढासा पैसा भर 
अपराध केला असेल तर त्याचा सूढ पेण्यासाठी मरेपय॑त धडपडणारा, (स्वार्थप्राधनतत्यर: ) कपट, अधर्म, 
विश्वासघात वारें वाटेल त्या साधनांचा वापर आपल्या हेतु सिद्धिसाठी करणारा, (शठ:) आपले म्हणणे खोटे 
असले तरी आपला हट्ट  सोडणारा, (मिध्याविनित:) आपण अत्यंत सुशौल, संतुष्ट व सज्जन आहोत असे 
खोटे नाटे वरूत भासविणारा (बकव्रत चर: ) त्याला बगल्रयाप्रमाणे नीच समजावे, अशी लक्षणे असणारे लोक 
नीच व पाखंडी असतात. त्यांचा विश्वास अधवा त्यांची सेवा करू नये. ॥ २॥ 


गृहस्थांची कर्तव्ये 
धर्म शने: 22022. िल कट पक९२४ | 
परलोकसहायार्थ न्‌॥ १॥ भरु. अं. ४ लो. २३८ 


पुंया (किंवा वाह्वी) ज्याप्रमाणे हल्कूहल्नू प्रथल करून वारूढ बांधतात त्याप्रमाणे स्लौपुरषोंनी, कोणालाही 
पीडान देता, परलोकात प्हणजे परजन्मात सुख मिछावे महणून, हल्नहद्न धर्माचा संचय करावा: ॥ १॥ 
है नामुन्न हि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठत:। 
पुत्रदारं न ज्ञातिर्ध्मस्तिष्ठति केवल: ॥ २॥ प्तु. अ. ४ इलो. २३९ 
कारण, परलोकामध्ये माता, पिता, पुत्र, पली अथवा आपली जाती, लोक वांपैकी कोणीही सराह्म करू 
शकत नाही परंतु फक्त धर्मच सहायक होत असतो .॥ २॥ 
एक: प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते। 
एको नु भुड्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌॥ ३॥। रु. अ. ॥ इलो. २४० 
पहा! प्राणी एकटाच जन्माला येतो व एकटाच मस्ती. तसेच धर्माचरणाचे फक सुख आणि अधर्माचरणाचे 
दुःखरूपी फछ तो एकटाच भोगतो. ॥३॥ 
एक: पापानि कुरु ते फल महाजन: । 
भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते ॥॥४॥। पहा. उपयोग, ज. ३३ इलो, ४७ 
हेही समजून ध्यावे की कुटुंबातील एक पुरुष पाप करून वस्‍्तू आणतो आणि महाजन म्हणजे कुटुंब 


सत्यार्थप्रकाश ८३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ह् उपभोग घेतात ते उपभोग घेणारे न्‍ भागीदार होत नाहीत. परंतु अधर्म अथवा पाप करणाराच 
पाषाचा भागीदार होतो. ॥ ४॥ 

मृत शरीरमुत्सृज्य काछलोछठसमं क्षितौ । 

जिमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति॥ २॥ रु. ऊ. ४ लो. २४१ 
जेव्हा कुणाचा नातेवाईक मरते तेव्हा त्याला मातीच्या ेकजाप्रमाणे त्याचे शरीर जमिनी त पुरून त्याच्याकडे 
पाठ देऊन बंधुवर्ग विमुख होऊन निधून जातात, त्याच्या बरोबर जाणारा कोणीही नसतो परंतु एकटा धर्मच 
त्याचा साथी होतो. ॥५॥ 

यासाठी 

तस्माद्ध्म सहायार्थ नित्य संचिनुयाच्छनै: । 

धर्म्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌॥ २॥ पु. अ. ४ लो. २४९ 
परलोकात म्हणजे परजन्मात सुख व्हावे म्हणून या जन्मातच सहायतार्थ नित्य धर्माचा संचय हब हू कीत 
जावे. कारण धर्माच्याच साहाय्याने जीव मोठेमोठे दुस्तर दुःखसतागर तरून जाऊ शकतो . ॥ १॥ 
धर्मप्रधानं पुरुष तपसा हतकिल्बिषम्‌। 

परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम्‌ ॥ २॥ पतु. ३. ४ लो. २४३ 
परंतु जो पुरुष धर्मालाच मुख्य समजतो, धर्माच्या अनुष्ठानाने ज्याचे केलेले पाप दूर झाले असते त्याला 
त्याने धर्मच, प्रकाशस्वरूपी आणि आकाश हे ज्याला शरीराप्रमाणेआहे अशा परलोक महणजे परमदर्शनीय 
परमात्य्याची शीष्र प्राप्ती करवून देतो. ॥ ॥ महणून 

हृढकारी मृदुर्दान्त: क्रूराचारैरसंबसन्‌। 

अहिंस्त्रो दमदानाभ्यां जयेत्स्व॒र्ग तथात्रत: ॥१॥ मु, अ. ४ इलो. २४६ 
सदा हृढ असणारा, कोमल स्वभावाचा, जितेंद्रिय असतो, हिंसक, क्ूर व दुराचारी लोकांपासून जो दूर 
राहतो, तो धर्मात्मा, मनावर जय मित्रवून आणि विद्यादी दानाने सुख प्राप्त करतो. ॥ १॥ 


+ जाच्यर्था नियताः सर्वे ं कर || 

तांतु यः स्तेनयेद्वाच॑ स सर्वस्तेयकृज्नर: ॥ २॥। स्तु. ऊ. ४ इहो. २५६ 

फंतु हेही लक्षात ठेवावे की पर्व अर्थ व व्यवहार वाणीने निश्चित होतात, ती वाणीच सर्वाच्या मुाशी 
असते व तिच्या द्वारेच सर्व व्यवहार सिद्ध होतात. त्या वाणीची जो चोरी करतो, म्हणजे खोटे बोलतो तो सर्व 
प्रकारची चोरी बगैरे पापे करणारा आहे. ॥२॥ 

आचाराल्लभते ह्ायुराचारादीप्सिता: प्रजा:। 

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌॥ ३॥। उतु. अ. ४ इलो. १५६ 

महणून जो मिध्याभाषणादी अधर्माचा त्याग करन धर्माचरण करतो, म्हणज़े ब्रह्मचर्य, जितेदरियतेने पूर्ण 
आयुष्य आणि धर्माचरणाढ्रारे उत्तम संतती व अक्षय धन प्राप्त करतो, जो धर्मप्रिमाणे वागूर दुष्ट लक्षणांचा नाश 
कर्तो. त्याच्या सारखे आचरण सदैव करावे. ॥३॥ कारण 


समावर्तसंस्कार ८४... क्षौघासमुल्लास 


£ लोके भवति निन्दितः । 
2 -नरेरलआ_ 5९3०५ ॥ खु. अ. ४श्लो. १९७ 
'पुरुष दुराचारी असतो त्याची जगामध्ये सदाचरणी लोकांत निदेस पात्र होतो, तो दु:ख भोगणारा नेहमी 
व्याधिग्रस्त होऊन अल्पायुषी होतो. म्हणुन असा प्रबल करावा :- 
यद्यत्परवर्श कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्‌ । 
यद्यदात्मव्शं तु स्थात्तत्तत्सेवेत यत्नत: ॥0९॥ पद अ. ४ इलो. १५९ 
जे-जे पराधीन कर्म असेल त्याचा प्रयलपूर्वक त्याग करावा आणि जे-जे स्वाधीन कर्म असेल ते 
प्रयलपूर्वक आचरावेत. ॥ १॥ 
सर्ब परवशं दु:ख सर्वमात्मवर्श सुखम्‌ 
एतद्ठिद्यात्समासेन लक्षण सुखदुःखयो: ॥२॥। पु. व. ४ लो. १६० 
कारण जी जी पराधीनता ती ती दुःखदायक व जी स्वाधीनता आहे ती सुखदावक असत्े हेच संक्षेपाने सुख 
बु:खयांचे थोडक्यात हेच लक्षण जाणले पाहिजे, ॥ २॥ 
परंतु जी एकमेकांच्या आधीन कामे आहेत ती ती आधीरतेनेच केली पाहिजेत. जसे की, श्री आणि पुरुष 
यानी एकमेकांच्या आधीन राहून परस्यरांशी संबंधित कर्तव्ये कावी. म्हणून खली आणि पुरुष यांनी परपराशी 
प्रिय आचरण करावे, कोणीही दुसत्या व्यक्तीला विरोध करू नये अथवा व्यभिचार करू नये. घरातील सगढ्ी 
कामे पुरुषाच्या आज्ेप्रमाणे खोने आणि बाहेरची कामे पुरुषाने करावीत. एकमेकाना वाईट व्यसनात फसण्यापासूत 
अडडविणे हाच निश्चय जाणावा, 
विवाह झाल्यानंतर श्ली आणि पुरुष एकमेकांबरोबर विकल्या गेले अर्थात त्या दोधांचे हावभाव, वीर्य 
आदी नखशिखांत जे काही अहे ते परस्परांचे आधीन हो ऊन जाते. 
ख्रीने अथवा पुरुषाने एकमेकाला प्रसन्नतेशिवाय कोणतेही वर्तन करू नये. यात व्यपिचार, वेश्यागमन, 
परपुरुषणमन हवा अत्यंत दुःखदायक मोठ्या गोष्टी आहेत. त्यांच्या वाटेला न जाता आपल्या पतीवर पलीने व 
पलीवर पतीने सदा अनुरक्त, प्रसन्न राहावे. 
जे ब्राह्मण वर्णस्थ असतील त्यांच्यातील पुरुषांनी मुलांगा शिकवावे आणि सुशिक्षित ब्वियांनी मुलींगा 
शिकवावे. नाना प्रकारे उपदेश करन व व्याख्याने देन त्या मुलांना विद्वान बनवावे. ख्रीचा पूजनीय देव तिचा 
पती आणि पुरुषाची पूजनीय, सत्कारणीय देवी त्याची पली असते. 
मुले व मुली जोपय॑त गुरूकुलात राहतात तोपय॑त त्यांनी आपल्या अध्यापकांना आईवडिलांसमान 
मानावे आणि अध्यापकानी आपल्या शिष्यांता स्वत:च्या मुलांप्रमाणे समजावे. 

अध्यापक व अध्यापिका हे कसे असाबेत? 

पंडिताचे लक्षण 
आत्मज्ञानं समारम्भास्तितिक्षा धर्मनित्यदा। 
यमर्था नापकर्षन्ति स बै पण्डित उच्यते ॥ १॥ रहा. खोग दि. प. अ. ३३ इलों. २० 


सत्यार्थप्रकाश ८५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


आइइइइाााााााााुमुामााााााााााााम्_्_्म्म्भ्म्ण्मभ्म्ष भरा 


रू : ज्याला आतज्ञान झालेले आहे, जो सम्यक आरंभ प्हणजे वित्य उद्योगात अस्तोः कधीही 
रिकामटेकडा व आढशी राहत नाही, सुख-दुःख, हानि-लाभ, मानापमोर; निंदा-स्तुती यांविषयी जो की हर्ष 
अथवा शोक करीत नाही, जो नेहमी धर्माचरणात नित्य मन्‍न असतो, ज्याच्या मनाला उत्तमोत्तम पदार्थ म्णजे 
विषय वासनांच्या वस्तू आकर्षित करू शकत गाहीत, त्यालाच पंडित असे म्हणतात. ॥१॥ 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेबते। 
अनास्तिक: श्रद्दधान एतत्पण्डितलक्षणम्‌ ॥ २॥। रहा.उद्मेग-वि. प्र::३३ इलो. २९ 
जो सदैव धर्मयुक्त कामे करतो, अधम॑पुक्त कृत्यांचा त्याग करतो, ईश्वर, वेद व पत्याचार यांची निंदा करीत 
नाही, जो ईश्वरावर अढब् श्रद्धा ठेवतो हीच पंडिताची कर्तव्याकर्तव्य करें होत. ॥२॥ 
क्षिप्रं बिजानाति चिरं श्रूणोति, ब्िज्ञाय चार्थ भजते न कामात्‌। 
नासस्पृष्टो ह्युपयुडक्ते परा्थे, तत्प्ज्ञानं प्रथम पण्डितस्य ॥३॥ 

महा. उ्ोग. वि. प्र. अ. ३३ इलो. २७ 
ज्याला अवधड़ विषयही चटकन सम्जू शकतो, जो दीर्घ काहपर्यत शाल्लांचे वाचन, श्रवण व मनन करतो, 
जे काह्टी ज्ञान प्राप्त होईल त्याचा परोपकारासाठी वापर कल्तो, कोणतेही काम आपल्या स्वार्थासाठी करीत 
नाही, कोणी न विचास्ता अथवा योग्य वेछ उप्तताना दुसन्या विषयी सम्मति देत यही, तसेच प्रथम कोटी चे प्रजञान 
पंडितास झाले पाहिजे तो पंडित, ॥३॥ 
नाप्राप्यमभिवाउ्छन्ति नष्ट नेच्छन्ति शोचितुम्‌। 
आपत्सु च न मुहान्ति नरा: पण्डितबुद्धव: ॥४॥ पहा. उद्योग. वि. प. अ. ३३ श्लो, २८ 
जी वस्तू प्राप्तीसाठी अयोग्य असते तिची इच्छा जो कथी करीत नाही, नृ्ट झालेल्या गोष्टीविषयी शोक 
करीत नाही; संकटकात्ठी मोहात पडत नाहौ अधवा व्याकुछ होत नाही तोच बुद्धिमार पंडित हो व. |. ४॥ 
प्रवृत्तताक्‌ चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌। 
आशु ग्रन्थस्य बक्ता च य: स पण्डित उच्यते ॥५॥॥ पहा.उद्मोग.वि.प.अ.३३ हलो, ३३ 
ज्याची वाणी सर्व विद्यांमध्ये आणि प्रश्नोत्ते करण्यात अत्यंत निषुण असते, जो विविध शाल्लाच्या 
प्रकणाचा वक्ता बधायोग तर्क आणि स्मृतिमान, अशांच्या यथार्थ अर्थाचा शीघ्र वक्ता असतो तोच पंडित 
महटला जातो. ॥५॥ हे 
ते प्रज्ञानुर्ग यस्य प्रज्ञा चेव श्रुतानुगा। 
अासी शत वंधोइ पण्डिताख्यां लभेत सः ॥६॥ महा. द्योग, वि.प. अ. ३३ लो. ३४ 
ज्याची बुद्ी ऐकलेल्या सत्य अर्धाच्या अनुकूल असते ओणि ज्याज्ले श्रवण बुद्धिच्या अनुसार असते, 
जो कधीही आर्य म्हणजे श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषांच्या मयदिचे उल्लंघन करीत नाही तोच पंडित हवा संज्ेस 
प्राप्त होतो.॥६॥ 
हे सर्व महाभास्ताच्या उद्योगपर्वावील विदुख्रजागराचे श्लोक आहेत. 
जेथे अशा योग्वतेचे ख्लौपुरुष अध्यापन कसतात तेथे विद्या, धर्म व उत्तम आचरण यांची वृद्धी होऊन 
प्रतिदिन आनंदच वाढत असतो. 


समावर्तसंस्कार .... ८६... चौकासपुल्लास समुल्लास 


अध्यापनास अयोग्य व मूर्ख माणसाची लक्षणे :- 


ः त्रद्धों दरिद्रश्ष महामना:। 

मप्समडहल्युच्यत खूब ॥ १॥ रहा उन पर्व, वि.पर. अ: ३३ इलो:३५ 
(अर्थ) ज्याने कोणतेही शात्न वाचलेले अधवा ऐकलेले नाहौ, जो अत्यंत धमेंडखोर आहे, जो दरिद्धी 
असून मोठमोठी मनोराज्ये करतो, कर्म केल्यावाचून त्याच्या फब्काच्या प्राप्तीची इच्छा बाढगतो, त्यालाच 
बुद्धीमान लोक मूढ असे म्हणतात. ॥ १॥ की 

अनाहूतः प्रविशति हापृष्ठो ॥ 

2-25 ९०335:3%%5.-2035:% ॥२॥॥ बहा. खोण्व. विधर.अ.३३ इलो. ४१ 

जो न बोलावता सभेत किंवा कोणाच्या तरी घरी जाऊन तेथे उच्च आसनावर बसू इच्छितो, 
विचारल्याशिवाय सभेमध्ये बाष्कड बडबड कसतो, अविश्वासू माणसावर अथवा वस्तूवर विश्वास ठेवतो तो 
मूर्ख आणि सर्व मनुष्यांमध्ये हीन दर्जाचा माणूस म्हटला जातो. ॥ २॥ 

जेथे अशा प्रकारची माणसे अध्यापक, उपदेशक, गुरू व माननीय असतात तेथे अविद्या (अज्ञान), 
अपर्म, असध्यता, कलह, विशेध व दुहटी वादून दु:खच वाढीस लागते :- 

आता 

आलस्य॑ मदमोहो च चापल्यं गोष्टिरेव च। 

स्तब्धता चाभिमानित्व तथाउत्यागित्वमेव च। 

एते वै सप्त दोषा: स्युः सदा विद्यार्थिनां मता: ॥ १॥ महा. दि. प. अ. ४० एल. ५ 
(आलस्य) शारीरिक व बौद्धिक जडता, नशा, मोह, कोणत्याही गोष्टीत फसणे, अस्थिरषणा, इकडच्या 
तिकडच्या निरर्थक गप्पा गोष्टी करणे व ऐकणे, शिकताना किंवा शिकविताना धाबणे, अभिमानी वे अत्यागी 
हे सांत दोष विद्याध्यांमध्ये असतात. त्यांना कधीच विद्या येत नाही. ॥१॥ 

सुखार्थिन: कुतो विद्या कुतो बिद्यार्थिन: ॥ 

जाय नकल ताक अल ॥ रहा. वि.ध.अ.३० शलो.६ 
मुख भोगण्याची इच्छा बाढ्गणाय्याला विद्या कशी मिक्ृणार ? आणि विद्याध्ययन करणान्याला सुख 
कसे मिक्रणार ? कारण विषयसुखार्थनि विद्येला सोडावे आणि विद्याध्यनि विषयसुखांचा त्याग करावा. ॥ २॥ 
असे केल्याखेरीज विद्याध्ययन होऊ शकत नाहीं. खालीले गुण बाढ्गणायांना विद्या मिक्रते :- 

सत्ये रतानां सतत दान्तानामूथ्वरितसाम्‌। 

ब्रह्मचर्य दहेद्राजन्‌ सर्वपापान्युपासितम्‌ ॥ १॥॥ महा अतु. व. अ. ७५। इलो. ३७ 

जे नेहमी सत्याचरणात प्रवृत्त, जितेद्रिय आणि ज्यांचे वीर्य कधीही अधःस्खलित होत नाहीं, त्यांचेच 
ब्रह्मचर्य खरे आणि तेच विद्वान होत असतात. ॥१॥ 

यासाठी अध्यापक व विद्यार्थी यांनी शुभ लक्षणांती युक्त झाले पाहिये. 

विद्यार्थी सत्यवादी, सत्याभिमानी, सत्यकारी, सभ्य, जितेंद्रिय; सुशील, आदि शुभ गुणयुक्त शारीरिक व 
आत्मिक बढ वाहवूर समगर वेदादी शात्त्रांमध्ये प्रवीण बनतील असा प्रयल अध्यापकांनी करावा. विद्यार्ध्याच्या 


सत्यार्थ प्रकाश ८७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


हज सवयी काढून टाकाव्यात आणि त्यांना विद्या शिकविष्यात त्यांनी सतत प्रयल करावे. विद्याध्यानीही 
स्वत: जिततेद्िय, शांत, अध्यापकांविषयी प्रेम, विचारशील, पर्िमी हो ऊन अस्नाृरुषार्थ करावा ज्यापुल पूर्ण 
विद्या, पूर्ण आयुष्य, पूर्ण धर्म आणि पुरुषार्थ करणे येऊन जाईल. हो सारी ब्राह्मण वर्णाची कामे आहेत, 
क्षत्रियांची कामे राजधर्म प्रकरणात सांगणार आहोत, 

वैश्यांनी ब्रह्मचरयाद्रारे वेदादी' विद्या शिकृन विवाह करून नाना देशांच्या भाषा शिकणे, नाना प्रकारच्या 
व्यापारंच्या पद्धती व वस्तूंपे भाव जाणूर धेणे, खरेदी विंक्री करणे, द्रपद्रीणंतरी (देशोदेशी) जाणे-येणे; लाभ 
मित्रविष्यासाठी कामे सुरू करणे, पशुपालन व शेती यांच्यात चातुयानि उन्नति करणे व सुधारणा घडवून 
आपणां, धन वाढविणे आणि विद्या व धर्म यांच्या उ्तीसाठी त्याचा खर्च करणे; सत्यवादी निष्कंपटी बनून 
सचोटटने सर्व व्यापार करे, कोणतीही वस्तु नष्ट होणार नाही, अशा प्रकोरे सर्व वस्‍तूचे रक्षण करे, (ही सारी 
वैश्यांची कर्तव्ये होत.) 

शुद्ांनी सर्व प्रकारच्या सेवा करण्यात प्रवीण; पाकविद्येत निपुण; अत्यंत प्रेमाने द्विजांची सेवा आणि 
त्यावरच आपला चशितार्थ चालवावा आणि द्विजांनी शुद्रांच्या अन्न-व्न-निवाययाची सोय, त्यांच्या लमकार्यात 
होणारा सर्व खर्चही त्यांनी ध्वावा किंवा त्या कामांबहल त्यांता मासिक पगार दावा, 
चारही वर्णानी परस्पाांवर प्रेम, उपकार, सज्जनता; सुख, दुःख, लाध, हानीमध्ये एकमताने राहून राज्य 
वप्रजा वांच्या उन्नतीसाठी तनमनधनाने प्रयत्न करीत राहावा. 

श्री आणि पुरुष यांचा वियोग कधी होत कामा नये. कारण, 

23: 2232-4५ पंसर्ग; पत्या च बिरहो$टनम्‌। 

'नारीसन्दूषणानि घट्‌ ॥ २॥ पु. अ. ९ इलो. १३ 
मद्च, भांग, करे मादक पदार्थांचे सेवन, दुष्ट पुरुषांची संगत, पतिवियोग, पाखंडी किंवा ढोंगी लोकांच्या 
दर्शनाच्या मिषाने उगीचच एकटीने इकडे तिकडे भटकणे आणि दुस॒यांच्या घरी जाऊन झोपगे किंवा वास्तव्य 
करण, हे ल्वियांना दूषित करणारे सहा दुर्गुण आहेत तसेच हे पुरुषांचेहो आहेत; पत्नी व पल यांचा वियोग दोन 
प्रकारचा असतो :- कामास्राठी पर्‌देशी जाणे व दुस्‍्त मृत्यूच्या योगे होणारा वियोग, यापैकी पहिल्या प्रकारच्या 
वियोगावर हा उपाय आहे की दूर देशी प्रवासास जाठाना पुरुषाने पलीला आपल्या बरोबर न्यावे ह्वाचे कारण 
दीर्घकाल्पय॑त पतिपलीचा वियोग राहणे योग्य नही. 


(प्रश्न) श्ली व पुरुष यांचा बहू ४०० ५०० 2० 9 


(उत्तर) एकाच वेब त्रीपुरुषांनी अनेक विवाह कर नेत: 

(प्रश्न) काय कालांतराने अनेक विवाह झाले पाहिजेत ? 

(उत्तर) होय. जसे, 

या स्त्री त्वक्षतयोनि: स्यादू गतप्रत्यागतापि वा। 

पौनर्भवेन भर््रा सा पुनः संस्कारमहति॥ मनु. अ. ९ इलो. १७६ 

ज्याल्लीचा अधवा पुरुषाचा फक्त पाणिग्रहण संस्कार झाला असेल आणि त्यांचा समागम झाला नसेल 


समावर्तससकार.. ४४... चक्स्मुल्लास 


| आणि अक्षतवीर्य पुरुष (यांना वैधव्य वा विधुरावस्था प्राप्त झाल्यास) त्यांनी अन्य 
पुर्षाशी अथवा ज्नीशी पुनर्विवाह केला पाहिजे. मात़ ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या तैवर्णिकांतील क्षतयोनी खली 
व क्षत॒वीर्य पुरुष बांचा पुनर्विवाह होऊ नये. 

((्र्न) पुर््विवाह करण्यात काय दोष आहे ? 

(उत्तर) (१) पाहिजे तेव्हा ख्लीपुरुषांनी एकमेकांस सोडचिट्री देकन दुसयया बरोबर संबंध करून असे 
केल्याने ख्नौपुरुषांतील प्रेम कमी होते, हा पहिला दोष, 

(२) जेव्हा ब्ली अथवा पुरुष पतीपली वांच्या निधनानंतर पती अधवा पली दुस्े लन करावयास तयार 
होताततेव्हा पहिल्या पलीच्या किंवा पतीच्या वस्तू पक्विल्या जातात. त्यामुढे त्यांच्या कुदुंबातील लोकांमरध्ये 
तंटे उत्पन्न होणे हा दुसरा दोष, 

(३) तिसरा दोष असा की अशा प्रकारच्या पुरर्विवाहामुल्े पृष्कशा घरंदाज कुछंची नावे अथवा चिट्ढे, 
नराहून त्यांच्या पदार्थचे छिन्नविषिन्न होणे. 

(४) चौथा दोष अम्ना की त्यामुक्े पतिव्रत व प्लौव्त है धर्म नष्ट होतात, इत्यादि दोष उत्पन्न होत 
असल्यामुक्े द्िजांमथ्वे पुर्विवाह अथवा अनेक विवाह कधी होता कामा नयेत, 

(प्रश्न) मूलबाढ् नसल्यास निव॑श हो ऊन कुछाचाच नाश होईल. शिवाय ब्लीपुरुष व्यभिचार करू 
गर्भपातादी दुष्कृत्ये करतौल. म्हणूस पुनर्विवाह होणे चांगले आहे काय ? 

(उत्तर) छ; छे: ! कारण ज्या ल्लौपुरुषांनी ब्रह्मचर्य स्थिर राहण्याची इच्छा केली तर काहौही उपद्रव होणार 
नाही आणि आपल्वा कुछाची परंपरा चालू ठेवण्यासाठी आपल्या जातीतील मुलगा दत्तक पेतील, म्हणजे 
कुछवंश चालेल आणि व्यभिचारही होणार नाही. मात्र जे ब्रह्मचर्य ठेवू शकत नाही त्यांनी नियोग करून 


प्रजोत्पादन कावे, 
नियोग विधि 

(प्रश्न) पुर्विवाह व नियोग यांत काय फरक आहे ? 

(उत्तर) (१ ) ज्याप्रमाणे विवाहानंतर मुलगी आपल्या बापाचे घर सोडून पतौच्या घरी जाऊन रहते व 
तिचा पित्याशी फाससा संबंध राहत नाही आणि विधवा छ्री त्याच विवाहित पी च्या धरी जाऊन रहते, 

(२) व्या पुरर्विवाहात ब्नीची मुले पुनरविंवाहित पतीच्या मालमप्तेचे हकदार होतात आणि विधवा ख्लीची 
मुले बिर्यदान करणाययाची मुले म्हटली जात नाहीत त्यांचे गोज़ही अस्त वाह आणि त्याचे स्वामित्व त्या मुलावर 
रहात नाही परंतु ते मृत पताचे पुत्र सहटले जातात ह्वाचेच गोत्र राहते व त्याच्याच पंपत्तीचे हकदार होऊन 


त्याच्याच घरात ते गहतात, 

(३) विवाहित श्लीपुरुषांनी एकमेकांची सेवा व पालनपोषण करणे आवश्यक असते. नियोगातील 
स्रीपुरुषांचा परस्परांशी काही संबंध नसतो. 

(४) विवाहित ख्ौपुरुषांचा संबंध मरणापर्यंत कायम राहतो; तर नियुक्त श्लौपुरुषांचा संबंध संतानोत्पत्तीनंतर 
सुदून जातो. 
सत्यार्थ प्रकाश ८९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


श्् “ि|प्ल््य््््थ्थ्थ्श्कीीरोवोपप्र्प््््ैै एई/ ८7 स>+.....__' 


(५) 53 ख्रीपुरुष परस्परांच्या सहकायाने बरची कामें करण्याचा प्रयल करतात: पण नियुक्त 
खौपुरुष आपापल्या घराची कामे करीत असतात. 

(प्रश्न) विवाह आणि नियोग यांचे नियम सारखेच आहेत की वेगवेगढ्े ? 

(उत्तर) काही थोड़ा फरक आहे. का्हीचा उल्लेख पूर्वी केला आहे आणि हा आहे की विवाहित श्नीपुरुषांनी, 
एक पती व एकच पली यांनी मिल्ून दहा संतानाना जन्म देव शकतात. तर नियुक्त झ्लीनें अथवा पुरुषाने दोन 
किंवा चार याहन अधिक संतानोत्पत्ति कर शकत नही. अर्थात ज्याप्रमाणे कुमार व कुमारी यांचाच विवाह 
होतो, त्या्रमाणे ज्याची पल्ली अथवा जिचा पठी निधन पावतों अशांचाच नियोग होतो. कुमार व कुमारी वांचा 
नियोग होऊ शकत नाही. ज्याप्रमाणे विवाहित ख्नौपुरुष सदैव जोडप्यात राहतात तसा नियुक्त स्लौपुरुषांचा 
व्यवहार नाही, किंबहुना ऋतुदागाच्या वेलेखेरीज त्यांनी एकत्र येऊ नये. जेव्हा स्री स्वतःसाठी नियोग कसते 
तेव्हा दुसरा गर्भ राहिल्‍यानतर त्या दिवसापायून तिने गियुक्त पुरुषाशी संबंध सोडलेला असतो. त्याचप्रमाणे 
पुरुष स्वत:साठी नियोग करीत असेल तर ज्या दिवशी दुस्‍सा गर्भ राहौल त्या दिवसापायून पंबंध विच्छेद होईल; 
ब्वीने दोन-तीन वर्षापय॑त मुलांचे पालनपोषण करून ती नियुक्त पुरुषाच््या स्वाधीन करावीत, अशा प्रकारे एक 
विधवा श्री स्वत:साठी दोन आणि नियुक्त पुरुषासाठी दोन अशा एकूण चार संताने करू शकते, वाचप्रमाणे एक 
विधुर पुरुष स्वत:साठी दोन आणि चार विधवांसाठी आठ अश्ञा एकृण दहा मुलांगा जन्म देक शकतो, अशा 
प्रकरे नियुक्त ल्लीपुरुषांना प्रत्येकी दहा मुलांना जन्म देष्याची परवानगी वेदांमध्ये आहे. उदाहरणर्थ, 

डुमां त्वार्मिन्द्र मीड़ब: सुपुन्नां सुभगां कृणु। 

दशशास्यां' श्ग 'र्िमेकादश कि कऋ. १० में. १० सू. ८५। में. ३५ 

हे (मौढ़ूव इन्द्र) वीर्य सेचन कर्ण्यास समर्थ ऐश्वर्यसंपन्न पुरुषा ! तू या विवाहित ख्लीला अधवा विधवा 
ख्ियांना श्रेष्ठ पुत्र देकर सौभाग्यशाली बनव. तू या विवाहित ब्लौच्या ठिकाणी दा पुत्र उत्पन्न कर आर्णि 
आपली पली हा अकरावा पुत्र आहे अस्े समज: हे ब्ली ! तू ही विवाहित पुरुषाकड़ून (पत्तीकडू ) किंवा नियुक्त 
पुरुषांकडून दहा संतान उत्पन्न कर आणि पत्ी हा अकरावा पुत्र आहे असे समज. वेदाच्या या आज्नेप्रमाणे ब्राह्मण 
क्षत्रिय व वैश्य वर्णातील ब्रौपुरुषानी प्रत्येकी दहा मुलांहून अधिक उत्पन्न करू नयेत. कारण जास्त संतती 
झाल्याने ती निर्बल, निर्वुद्ध व अल्पायुषी होते; आणि श्रौ-पुरुषही दुर्बक अल्पायुषी व रोगी हो ऊन म्हातारपणी 
खूप दुःख भोगतात, 

(प्रश्न) हा नियोगाचा प्रकार व्यधिचारासारखाच दिपतो. 

(उत्तर) ज्याप्रमाणे अविवाहिताचा व्यभिचार होतो. त्याप्रमाणे अनियुक्तांच्या समागमाला व्यभिचार 
महटला जातो. यावरूत असे सिद्ध होते की नियमाने विधिवत विवाह झाल्याबर व्यधिचार म्हणत नाहीत तसा 
नियोग हा नियमपूर्वक नियोग असल्यापुढ्े त्यालाही व्यधिचार म्हणता येत नही. ज्याप्रमाणे दुसन्याची कन्या व 
दुसयाचा मुलगा यांचा शाब्ोक्त विधिपूर्वक विवाह झाल्यानंतर होणाया त्यांच्या समागमामश्ये व्यभिचार, पाप 
अथवा लज्जा ससते त्याप्रमाणे वेदशाब्रोक्त नियोगापध्ये व्यधिचार, पाप अथवा लज्जा मानावयास नको. 

(प्रश्न) अहे तर ठौक. परंतु सारे वेश््यागमनासारखे कर्म दिसते. 

(उत्तर) तसे नाही. कारण वेश्चेच्या समागमनात कोणी निश्चित पुरुष किंवा कोणताही नियम नाही परंतु 


समावक्तीसस्कार ९०... चौघासमुल्लास 


नशा ७... 


ः नियम आहत. ज्या प्रमाणे आपली पुलगी विधिपूर्वक विवाहाद्वारे दुस॒न्याला देण्वात 
अधवा विवाहित ब्रीपुरुषांनी एकमेकांशी समागम करण्यात लाज वाट ण्यासारखे काही नसते त्सेच नियोगाच्या 
बाबतीतही काही लज्जास्पद आहे असे समजू नये. अर्थात जे ब्लौपुरुष व्यभिचारी असतात ते लगानंतरही 
व्यभिचारापासून अलिप्त राहतात काय? 

(प्रश्न) आम्हाला तर नियोगात पापच आढकून येते. 

(उत्तर) जर नियोगात तुम्ही पाप मानत असाल तर मग लमातही पाप का मानत नाही ? खरे तर नियोगाला 
अडथक्ा करण्वातच पाप आहे. कारण इश्वराच्या मृश्क्रिमानुसार ब्लीपुरुषांचा स्वाभाविक व्यवहार धांबू शकत 
जाही. शिवाय वैराग्यवान व पूर्ण॑विद्वान योगी याला अपवाद अस्तात, गर्भपातरूप, भूणहत्या आणि विधवा 
ब्लिया व विधुर पुरुष यांच्याकडटूर होणारी अनेक संतापजनक कुकरमें हौच छरी पापे न॒व्हेत काय ? बोपयंत 
श्लीपुरुष तरुण असतात तोपय॑त त्यांच्या मनात प्रजोत्यादाची इच्छा व विषयवासना असणे स्वाभाविक असते. 
त्याच्यात्या इच्छेच्या मार्गात राजव्यवहार अथवा लोकव्यवहार यांच्चामुक्ले अडधा निर्माण झाल्यास त्यांच्याकटूर 
गुप्नपणे दुष्कृत्ये वाईट माने होऊ लागतात. 

अशा प्रकारे चालणारा व्यभिचार व कुकरमे थरांबविष्याचा एकमेव श्रेष्ठ उपाय हा अहे की जे जितेंद्रिय राह 
शकत असतौल त्यांगी विवाह अधवा नियोगही करू नये. तर ठौक आहे एरंतु ज्यांना असे राहता येणे शक्य 
ससेल त्यांतरी योग्य वेढढी विवाह व आपत्काछी नियोग अवश्य करावा. त्से झाल्यास व्यभिचाराचे प्रमाण खूप 
कमी होईल आणि प्रेमातून उत्तम प्रजा निर्माण होऊन माणसांची वृद्धी संभव होईल. गर्भपात पूर्णपणे बंद 
होतील. नीच पुरुषांशी उत्तम छ्लौचा संबंध वेश्यादी नौच ख्वियांशी उत्तम पुरुषांची व्यधिचारूपी कुकर्मे कमी 
होतील. उत्तम कुक्के कलंकित होणे, वंशांचा उच्छेद, न्लीपुरुषांना होणारे मानसिक क्लेश व भ्रुण हत्यादी कुकर्म 
कौरे गोष्टीना विवाह व नियोग यांनी आढ्ा बसतो. म्हणून नियोग केला पाहिजे. 

(प्रश्न) नियोगामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी असल्या पाहिजेत ? 

(उत्तर) विवाह जसा प्रसिद्धिपूर्वक होतो तसा नियोगही उधड़पणे झाला पाहिजे. ज्याप्रमाणे विवाहामध्ये 
सभ्यपुरुषांची अनुमती आणि वधू-वरांची प्रसन्नता असते तशीच ती नियोगामध्येही अगली पाहिजे. याचा अर्थ 
अस्लाकी जेब्हा श्लीपुरुषांचा नियोग व्हावयाचा अस्ेल तेव्हा त्यांनी आपापल्या कुटुंबातील श्लौपुरुषांसमोर असे 
सांगावे की, 'आम्ही दोधे संतानोत्यत्तीसाठी नियोग करीत आहत. जेव्हा नियोगाचा नियम पूर्ण होईल त्यानंतर 
आम्ही एकमेकांशी समागम करणार नाही. याविरुद्ध आम्ही वागलो तर पापी आणि समाज व शासन यांच्याकदून 
दंंड़नीव ठरू. महिन्यातून एकदा आम्ही गर्भाधानाचे कार्य करू आणि गर्भ रहिल्यानंतर एक वर्षभर एकमेकां एसून 
दूर." 

(प्रश्न) नियोग आपल्या वर्णातच व्हावा की अन्य वर्णाशीही व्हावा ? 

(उत्तर) आपल्या वर्णातील अधवा आपल्यापेक्षा उत्तम वर्णातील पुरुषाबरोबर नियोग करवा. वैश्य 
स्रीने वैश्य, क्षत्रिय व ब्राह्मण पुरुषांशो; क्षत्रिय दीन क्षत्रिय व ब्राह्मण पुरुषाशी आणि ब्राह्वण ह्वीने ब्राह्रण 
पुरुषाशी नियोग करावा. याद तात्पर्य असे आहे की वीर्य हे समान किंवा उत्तम वर्णाचे असले पाहिजे; 


सत्यार्थ प्रकाश ९९ महर्षिदयानंद सरस्वती 


ड्ड खालच्या वर्णातील नाही. ध॒र्माने महणजे वेदोक्त पद्धतीने विवाह अथवा नियोग वांच्या द्वरे 
संतानोत्यत्ती करणे हेच खली व पुरुष यांच्या मृष्टीचे प्रयोजन आहे. 
(प्रश्न) पुरुषाला नियोग करण्वाचौ काय गरज आहे ? तो तर दुसरें लन करू शकतो 
(उत्तर) आम्ही पूर्वी सांगितलेच आहे की वेदादी शा्रांमध्ये द्विज ख्रौ आणि पुरुष यांनी एकदाच लन 
करावे. दुसरे लन करू ये. कुमार आणि कुमारी ांचा विवाह होणे हा न्याय हो व. विधवा छोचा कुमाराशी 
आणि विधुराचा कुमारीशी विवाह होणे हा अन्याव, अधर्म आहे. ज्याप्रमाणे पुरुष विधवा ख्लौशी विवाह करू 
इच्छित नाही त्याचप्रमाणे विवाहित ख्लौशी ममागम केलेल्या पुरुषाशी आपले लम व्हावे अशी इच्छा कोणतीही 
कुमारी बाकृगणार नाही. अशा प्रकोरे विवाहित (विधुर) पुरुषाशी कोणतीही कुमारी आणि विधवेशी कोणताही 
कुमार विवाह करणार नाही. तेव्हा पुरुष व ख्ली यांना नियोग करण्याची गरज भास्तेल. हाच धर्म आहे की जसा 
पुरुष तशी ख्री यांचा संबंध झाला पाहिजे. 
(प्रश्न) वेदादी शात््ांमध्ये विवाहासंबंधी जशी प्रमाणे आहेत तशौ प्रमाणे नियोगासंबंधीही आहेत 
किंवानाही ? 
(उत्तर) या बाबतीत अनेक प्रमाणे आहेत, पाहा आणि ऐका 
स्विद्योषा कुह व बस्तोंरक्षिना 'करतः कुहोषतुः ॥ 
>> शयुच्रा विधर्वेत्र देवर मर्य्य न योषां कृणुते सघस्थ आ॥१॥ 

कर, में, १०सू ४० में, २ 
हे (अश्विना) श्ली पुरुषांनो ! ज्या प्रमाणे (देवरं विधवेव) विधवा जी दिराशी म्हणजे नियुक्त पुरुपाशी 
(योषा यर्मन्न) विवाहित ब्ली आपल्या पतीशी (संस्थे) समान स्थानी व शब्येवर एकत्र होंऊन सर्व प्रकारे 
संतानोत्यत्ती (आकृणुतते) कसते, त्याप्रमाणे तुम्ही उभयता ब्ली पुरुषांनीही करावे. (कु्स्वित्‌ दोषा) तुम्ही रात्री 
कोठे होता आणि (कुह वस्तः) दिवसा कोठे होता ? (कुहभिपित्वम्‌) पदार्थाची प्राप्ती कोठे (करतः) केली ? 
आणि (कुहोपतु:) कोणत्या बेल्ठी कोठे राहत होता ? (को वां शयुत्रा) ठुमचे शयनस्थान कोठे आहे ? तुम्ही 
कोणत्या देशाचे रहिवासी आहात ? ॥१॥ 
यावरून हे सिद्ध झाले की ख््री पुरुषांनी देशात व परदेशात एकमेकांबरोबर राहावे त्याचप्रमाणे विधवा 
ख्रीनेही विवाहित पती प्रमाणे नियुक्त पतीचा स्वीकार करून संतानोत्यत्ती करून ध्यावी, 
(प्रश्न) पण एखाद्या खीच्या पतीला धाकटा भाऊ दौर नसेल तर विधवेने कोणाशी नियोग करावा ? 
(उत्तर) देवराशी. परंतु देवर शब्दाचा अर्थ जसा तुम्हीं समजता तसा नाही. पाहा, निरुक्तापेध्ये ( असे 
प्रांगितले) आहे. 
देवर: कस्माद्‌ द्वितीयों वर उच्यते॥ तित. अ. ३ छं. १९ 
(द्वितीय वर म्हणजे देवर.) विधवेचा दुसरा पती असतो त्याला देवर असे म्हणतात. मग तो पतीचा धाकटा 
भाऊ असो की धोरला, आपल्वा वर्णाचा असो की आपल्याहून उच्च वर्णाचा ज्याच्याशी नियोग केला जातो 
त्याचे गाव देवर अहे. 


समाव्नसंस्कार ........ ९९... चौथासमुल्लास 


न ८४०5 ॥ 

हस्तग्राभस्य॑ विधिषोस्तेदं' 'से बरभूथ॥ २॥। क नं !०ए्‌ १८४ ८ 
(नारि) हे विधवे, तू (एतं गतासुम्‌) या मेलेल्या पतीची आश्ञा सोड़ून (शेषे) बाकीच्या पुरुषापैकी 
[अभि जीवलोकम्‌) जिवंत असलेल्या दुस॒या पतीला ( उपैहि) प्राप्त हे आणि (उदीर्ष्व) असा विचार व निश्चय 
करकी जर (हस्तग्राभस्य दिधिषो: ) तुझे पुनः पाणिग्रहण करणाय्या नियुक्त पतीसाढी तुझा नियोग झाला असेल 
हरदम) है (जनित्वम्‌) जन्मलेले बालक त्याच नियुक्त (पत्यु:) पतीचे होईल आणि जर तुस्वतःसाठी नियोग 
करणार अस्रशील तर हे मूल (तब) तुझे होईल, हा नियम लक्षात घेऊन (अभि सम्‌ बभूथ ) तू निश्चय कर. नियुक्त 


अवदेंबृध्न्यपंतिघ्नीहेधि शिवा पशुभ्य: सुब्चो:। 
बीरसूर्देवकामा: है. ॥ अधर्व, ढां. १४ अनु; २ मं. १८ 

हे (अपतिप्लदेवृध्नि) पतीला व दिराला दु:ख न देणाय्या ब्िये, तू (इह) वा गृहस्थाश्रमामध्ये (पशुभ्य: ) 
पशुंचे (शिवा) कल्याण करणारी, (सुय्मा:) उत्तम प्रकारे धर्मनियमांचे पालन करणारी, (सुवर्चा:) रूपवती व 
सर्व शाल्ले जाणणारी, (प्रजावती) उत्तम पुत्रपौत्रादीनी युक्त, (वीरसू:) शुर पुत्रांना जन्म देणारी (देवृकामा) 
देवराची (दौराची) इच्छा करणारी व (स्योना) सुख देणारी, पती किंवा देवर यांगा (एथि) प्राप्त होऊन (इमम्‌) 

गाहँपत्यम्‌) गहस्थसंबंधी ( अमिम) अमिहोत्राचे (सपर्य) आचरण करीत जा. 

तामनेन विधानेन 'बिन्देत देवर: ॥ पु. अ. ९। श्लो, ६९ 

अक्षतयोनी ब्ली विधवा झाली तर तिच्या पतौच्या धाकटा भाउसुद्धा तिच्याशी लन करू शकतो, 

(प्रश्न) एका ख्लौने अथवा पुरुषाने किती नियोंग करावेत ? आणि विवाहित नियुक्त पततींची नावे 
काय असतात? 

(उत्तर) सोम: प्रश्ममो बिंिदे गन्ध्॒जों बिंविद उत्तर: । 

'मनुष्य॒ज़ा: ॥ ऊ. मं. १० प्‌. ८५ मं.४० 

हेख्लिये, जो ले 'पहिला विवाहित (पति:) पती (विवेद) प्रात होतो त्याचे गाव (सोम: ). 
मुकुमारत्व आदी गुणयुक्त असल्याने सोम जो नियोगाने दुस्रा पती (विविद) प्राप्त होतो त्याला (गंधर्व:) त्याने 
पूर्वी श्रीशी संभोग केला अस्ल्यामुले गंधर्व असे म्हणतात. जो (तृतीय उत्तर:) वा दोधांरंतर तिसरा पती अप्तो 
त्याला (अनि:) त्याच्या शरीरात फार उष्णता असल्यामुक्ठे अली संज्ञक आणि जे (ते) तुला (तुरीय:) 
चौध्यापासूर अकराव्या क्रमापय॑त नियोगाने पती प्राप्त होतात त्यांना (मनुष्यजा:) मनुष्य असे म्हटले जाते. हम 
त्व मिन्द्र या मँत्रावरून ख्रौने अकराव्या पुरुषापय॑त आणि पुरुषानेही अकराव्या ख्रीपयत नियोग करण्यास 
हरकत नाहीं. 

(प्रश्न) 'एकादश' या शब्दाचा अर्थ दहा पुत्र व अकरावा पती असा का समजू नये? 

(उत्तर) असा अर्थ केल्यास “बिधवेव देवरम्‌” 'देवर: कस्माद्‌ द्वितीयो बर उच्चते” 
“अदेवृध्नि! आणि “गंधर्तों बिजिद उत्तर: ? इत्यादी वेदप्रमाणांच्वा विरुद्ध अर्थ होईल. कारण तसा 
अर्थ केल्यास्त दुसरा पतीही प्राप्त होक शकत नाही. 


सत्यार्थ प्रकाश ९३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


नििभिभभिशभशशशिशश शशि ककिकिकिकिििकिकिककक कक. $फ$*:*:*:*:*:॒  ै 


डे अपादधर्म 

देवराद्या सपिण्डाद्दा स्त्रिया नियुक्तया। 

प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तामस्थ वर कक 

न रैक ०-० ०-८३ /०००॥ 

पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥२॥ 

औरस: क्षेत्रजऔौब. ॥ मनु. अ. ९ शलो. ५९९, ५८, १५९ 

मनु महाराजांनी सांगितले आहे की, सपिड म्हणजे पतौच्या सहा पिद्दांध्ये येणारा, नवन्‍्याचा लहान 
किंवा मोठा भाऊ किंवा स्वजातीय तथा आपल्यपेक्षा उत्तम जातीचा, अशा पुरुषाशी विधवा ख्लीचा नियोग 
झाला पाहिजे. मात्र विधवा अथवा विधुर यांना संतानोतपत्तीची इच्छा असेल तरच नियोग होणे उचित होय किंवा 
पूर्वी झालेल्या संतानांचा जेव्हा सर्वथा क्षय झाला अप्लेल तेव्हा नियोग करावा, जेठ्हा आपत्काल महणजे 
संतानोत्यत्तीची इच्छा नसता मोठ्या भावाच्या पलौशौ घाकट्या भावाचा आणि धाकट्या भावाच्या पलौशी 
मोठया भावाचा नियोग होऊन मुले झ्ाल्यान॑तरही नियुक्त ल्लीपुरुष पुनः पस्परांशी समागम कसतौल तेव्हा ते 
पतित होतील. दुस्या पुत्राचा गर्भ राहौ पय॑तच एका नियोगाचा अवधी अस्तो, त्यान॑तर त्यांरी समागम कर 
नये. जर नियोग दोधांसाठी झालेला अम्लेल तर चौथा गर्भ राहीपय॑त अर्थात पूर्वोक्त रीतीने नियोगादररे दहा परत 
मुले होक शकतात. त्यानंतर शरीरसंबंध ठेवल्यास ती विषयासक्ती समजली जाते व त्यामुल्रे ते दोधे पतित 
समजले जातात. आणि जर विवाहित ख्लौपुरुषही दहाव्या गर्भागतर समागम करीत राहतील तर तेहौ कामापक्त व 
निंदनीय समजले जातात. म्हणजे विवाह अथवा नियोग हे केवक संतानोत्पत्तीसाठीच असतात; पशुंप्रमाणे 
कामक्रीडा करण्यासाठी नब्हे. 

(प्रश्न) नियोग हा पतीच्या मृत्यु नंतरच होतो की त्याच्या जिवंतपणीही ? 

(उत्तर) पती जिवंत असतानाही नियोग होऊ शञकत्रो, 

अन्यमिच्छस्ब सुभगे पर्ति मत्‌॥ ह.म॑. १० रू. १०मं. १० 

जेव्हा पती संतानोत्यत्ती करण्यास अम्रमर्थ होतो तेव्हा त्याने आपल्या पलौला 'आज्ञा करावी की,' "हे 
(सुभगे) सौभाग्याची इच्छा करणायया श्िये, तू (मत्‌) माइयाहून ( अन्यम्‌) दुसचया पतीची (इच्छस्व) इच्छा 
कर. कारण आता माझ़यापासून संतानोत्यत्तीची आशा नही." तेव्हा छौने दुसया पुरुषाशी नियोग करून 
संतोनोत्यत्ती करावी. मात्र आपल्या विवाहित पतीच्या सेवेमध्ये तिने सदैव तत्पर राहावे. बाच प्रमाणे जेक्हा 
पलौही रोगादी दोषांनी ग्रस्त हो ऊन संतानोत्यत्ती करण्वास असमर्थ झाली असेल तेव्हा तिने आपल्या पतीला 
अश्ी आज्ञा करावी की, 'हे स्वामी ! तुम्ही आता माइयाकडून संतानोत्पत्तीची इच्छा सोडून दुसच्या एखाद्या 
विधवा ख्लौशी नियोग करून संतानोत्पदन करावी..' ज्याप्रमाणे पांडू राजाच्या कुंती व माद्री या राण्यांनी नियोग 
केले होते; आणि उसे व्याप्त महर्षीनी चित्रागंद व विचित्रवीर्य हे निधन पावल्यावर त्या आपल्या भावाच्या 
बायकांशी नियोग करून अंबिकेला धृतराषट्र, अंबालिकेला पांडू व दासनौला बिदुर यांची उत्पत्ति केली. या 
इतिहासावरूनही वर सांगितलेले नियोगविषयक विधान प्रमाण आहे. 


समावतिसस्कार ४ ..... चोधासमुल्लास 


प्रोषितो धर्मकार्याथथ प्रतीक्ष्योउछो नर: समा: । 
'यशो<5थ्थ वा कामार्थ॑ त्रींस्तु बत्सरान्‌ ॥ १॥। प्तु. अ. ९ लो. ७६ 

पत्ती जर धर्मकार्यासाठी परदेशी गेला असेल तर आठ वर्षे, विद्या व कीर्ती मित्॒वविण्यासाठी गेला असेल 
तरसहा वर्षे आणि पैसा कमावण्यासाठी गेला असेल तर तीन वर्ष त्याच्या विवाहित पते प्रतीक्षा करन नंतर 
नियोग करून विवाहीत ख्रीने संतानोत्पत्ती करून ध्यावी. विवाहित पती परत आल्यावर नियुक्त पती 
सुदून जाईल.॥ १॥ 

बन्ध्याष्टमे5थिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा: । 

एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ २॥ पु. ३ ९ एलो. ८ 

अशाच प्रकारचा नियम पुरुषासाठीही आहे. पतली वंध्या असेल तर आठ वर्षे (लगा नंतर आंठ वर्षापयत 
गर्भ राहिला नाही तर) मुले होऊन मस्त असतील तर दा वर्षे, फक्त मुलीच होत असतील, मुलगा होत नप्ेल तर 
अकरा वर्षे पंत आणि जर पली अप्रिय भाषण करणारी अस्तेल तर पतौने तिला ताबडतोब प़रोडून देकन, 
दुप्तयया ख्लौशी नियोग कून प्रजोत्पादन करून ध्यावे. ॥ २॥ 

या प्रमाणे पुरुष जर अत्यंत दु: खदावक असेल तर त्याच्या पलौस योग्य अहे की तिने त्याला पोडून 
दुस्या पुुषाशी नियोग करन संतानोत्पत्ती करन व आपल्या विवाहित पी च्या मंपत्तीला वास्सदार निर्माण. 
करवेत, ही पर्व प्रमाणे व युकत्यानुसार स्वयंवर विवाह व नियोग यांद्वारे आपापल्या कुछाची उत्नती करावी जसे 
विवाहित पीपायून होणात ' औरस' मुलगा आपल्या बापाच्या मालमत्तेचा मालक बनतो त्तेच नियोगातून 
ज़न्मात्त आलेल्या मुल्ाला 'क्षेत्रज' अस्े म्‌हणतात. ही क्षेत्रज मुलेही औस्स मुलांप्रमाणे मृत पित्याची 
वास्सदार बतात, 

आता या संदर्भात ब्ली व पुरुष यांती हे लक्षात ठेवावे की आपल्या झररीरातील वीर्य व ख यांना अमूल्य 
समजावे; जे कोणी या अमूल्य वस्तूंचा परस्री, वेश्या अधवा दुश पुरुष यांच्या संगाने अपव्यय करतात ते महामूर्ख 
होत. सामान्य शेतकरी अथवा माक्की अडाणी असला तरी आपल्या शेताखेरीज, बागेखेरीज इतस्र बी पेरत 
नाही. सामान्य बीज व अडाणी माणूस यांची अशी स्थिती अस्ताना जो कोणी सर्वोत्तम मनुष्य शरीररूपी 
वृक्षाचे बीज वाई क्षेत्रात दाकून वाया घालवितो त्याला महामूर्ख म्णतात. कारण त्याचे फक त्याला मिक्कत 
नाही आणि 

“आत्मा बै जायते पुत्र: ? हे ब्राह्मण गरंाचे वचन आहे.. 

अन्वांवज्ञात्सम्भंवसि हृदयादर्थि जायसे । 

आत्मासि पुत्र मा मृथा: स जींब शरद: श॒तम्‌॥ १॥॥ वमवेदड़हवण 

हे सामबेदातील वचन आह. हे पत्र! तू माइया अंगाअंगातून निर्माण होणाया वीर्यापायून व हृदयापायून 
उत्पन्न होतोस. म्हणून तू माा आत्मा आहेस. तू माइया आधी मरू नकोस किंतु तू शंभर वर्षे जग. ज्या 
वीर्यापासून महात्मे व थोर पुरुष यांची शररे उत्पन्न होतात ते वीर्य वेश्यादी दुष क्षेत्रात पेरणे अथवा वाईट बीज 
चांगल्वाक्षेत्रात पेरणे हे महापापाचे काम आहे. 


सत्यार्थ प्रकाश श्५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


रू विवाह का करायचा ? विवाह केल्याने ख्री पुरुष बंधनात गुंतून त्यायोगे त्यांना फार संकोच होतो. 
व दुःख भोगाबे लागते. म्हणुन ज्यांची त्याचेवर प्रीती असेल त्यांती तोपयत मित्नून आणि प्रीती संपली की 
सोडून ब्याबे. न 

(उत्तर) असे करणे हे पशुषक्ष्यांचे वर्तन होय, माणसांचे नब्हे. मानवजातीत विवाहाचे बंधन नसेल तर. 
गृहस्थाश्रमातील सर्व उत्तम व्यवहार नष्ट भ्रष्ट होऊन जातील. कोणी कोणाची सेवा करणार नाही आणि. 
महाव्यभिचार माजून सर्व माणसे ऐेगट, दुर्बक व अल्पायुषी बनूर त्यांचा कुछनाश होईल, कोणी कोणाच्या 
वस्तूंचा मालक अथवा वार्स होऊ शकणार नाही आणि कोणाचा कोणत्याहँ वस्तूवर दीर्घकाछ॒पयंत मालकी 
हक्ल राहणार गाही अशा प्रकारच्या दोषाच्या निवाएणार्थ विवाहाच होणे पर्वधा योग्य आहे. 

(प्रश्न) जेब्हा एकच विवाह होईल एका पुरुषाला एक ब्नी व एका ब्लीला एक पुरुष मिढेल. अशा स्थितीत 
बनी गरोदर असेल, कायमची आजारी असेल, अथवा पुरुष दीरवकाक ऐगग्रस्त असेल, आणि दोषेही तरुण 
अंसतील आपि त्यांच्याने राहवले नाही तर ग त्यांगी काय करवे ? 2 

(उत्तर) याचे उत्तर नियोगविषयक विवेचनात आले आहे. श्री गरोदर असताना एक वर्षभर 
सम्ागम न करण्याने त्या काक्लात पुरुष अथवा श्री यांच्चाने राहवले नाहीं तर कुणाशी करी नियोग करून 
त्याच्यासाठी पुत्रोत्पत्ती करादी. परंतु वेश्यागमन अथवा व्यभिचार मुललीच करू नये. 

माणमाने शक्य तोवर अप्राप्त वस्तूची इच्छा बाक्गावी प्राप्त वस्तूंचे रक्षण करावे आणि रक्षण केलेल्या' 
वस्तुंपध्ये वाद करावी. तसेच वाढलेल्या धनाचा उपयोग देशाच्या उपकारासाठी करावा. आपापल्या' 
सर्वव्यवहार पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे अत्यंत उत्साहाने, प्रयलपूर्वक तन-मन-धनाने सदैव करून परमार्थ केला 
पाहिजे. आपले आई-बाप व सामू-सामरे यांची मनापासून सेवाशुश्रूषा करावी. मित्र, शेजारी-पाजारी, राजा," 
विद्वान वैद्य व सत्पुरुष याच्यावर प्रेम करावे आणि जे दुष्ट व अधर्मी आहत यांची उपेक्षा करावी. परंतु त्याचा दर 
जकत्तात्यांना सुधारण्याचा प्रयल करावा. शक्य असेल त्याप्रमाणे प्रेमाने आपल्या मुलांना विद्वान व सुशिक्षितत 
करण्या करविण्यात आणि संपत्ती खर्च करून त्यांना पूर्ण विद्वान सुशिक्षित करावे तसेच धर्मयुक्त आचरणाने 
मोक्षाचेही साधन करावे. त्यामुले परमानंदाचा उपभोग घेता येईल. खाली दिलेल्या एलोकांना प्रमाण मानू नयेत' 
हे पाराशरीचे कपोलकल्पित श्लोक आहेत. 

पतितो5पि द्विज: श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रिय: । 

निर्दुग्धा चापि गौ: पूज्या न च दुग्धबती खरी ॥१॥ 

दुष्ट कर्म करणारा, द्विजाला श्रेष्ठ व श्रेष्ठ कर्म करणान्या शुद्राला नीच मानावे यापेक्षा मोठा पक्षपात, 
अन्याय, अधर्म दुसरा कोणता अस्ेल ? जसी दूध देणारी व॑ न देशारी गाय गोपालांगा पालनीय होते तसे 
कुंभाराला गाढवी पालनोय होत गाही काव ? आणि हा हशन्त सुद्धा विषम आहे कारण द्विज व शुद्र मनुष्य जाती 
एकच अहे त्यात गाय व गाढ़वी यांसारखी भिन्न जाति नाही कदाचित पशुजातीबहल हृष्न्ताचा एकदेशी 
उदाहरण जरी मित्रत असले तरी वा हृशन्ताचा आशय अबोग्य असल्यामुक्के असले श्लोक विद्वानांगा कीच 
मान्य होऊ शकत नाही. ॥ १॥ 


उमावक्तसस्कार ६... क्ौथाममुल्लास 


*- गवालम्भं संन्यास पलपैज्जिकम्‌। 

देबराच्च सुतोत्पर्ति कलौ पश्ष बिवर्जयेत्‌॥ २७ 

अश्ालंभ म्हणजे धोड्याला ठार मारून त्याचा होम करणे आणि गवालंभ म्हणजे गाईल मारून तिच्या 
मांसाचा होम करणे ही करे वेदविहित नाहीत तर त्यांचा कलियुगापुरताच निषेध करणेही वेदविरुद्धव समजावे, 
जर कलियुगामध्ये ही नीच कर्मे निषिद्ध असतील तर कृतत्रेतादी युगांमध्ये ती कशी योग्य ठरतील ? श्रेष्ठ 
युगामध्ये असली दुष्कृत्ये होगे सर्वधा असंभव आहे. वेदादिशाब्ामध्ये संन्‍्यासाचा विधी सांगितलेला आहे. 
महणून त्याचा निषेध करणे निरर्थक आहे. मांस निषिद्ध असेल तर ते सर्वकाछी निषिद्धच आहे: दिरापासून 
पुत्रोत्पत्ती करन ध्यावी अस्े वेदांत लिहिले आहें, तर मग हा एलोकर्ता त्याविरुद्ध का बरढतो ?॥२॥ 

ने मृते प्रत्नजिते क्लीबे च पतिते पतौ । 

नारीणां पतिरन्यो विधीयते॥ ३॥॥ 

(नष्टे) पती परदेशी गेला असता घरी ख्लीने नियोग करन ध्यावा आणि त्याच वेढ्ली विवाहित पती पस 
आलातरती श्री कोणाची समजावी ? कोणी म्हणेल की ती विवाहित पतीची समजावी, आस्ही ते मानले, प्खु 
तशी व्यवस्था पाराशरीमध्ये दिलेली नाही, काय पाचच आपत्काल ग्रीच्या बाबतीत आहेत काय ? रोग ग्रस्त 
होणे व लढाईत मारले जाणे इत्यादी आपत्काल पाचाहून अधिक आहेत. म्हणून असल्वा एलोकांवर मुलीच 
विश्वाप्त ठेवू नये. ॥३॥ 

(प्रश्न) काय हो ! तुम्ही पराशर मुनीचे वचनही मानीत नाही काय ? 

(उत्तर) कोणाचेही वचन अस्लो, ते वेदविरुद्ध असल्याने आम्ही मानीत नाही आणि हे तर पराशरांचे 
वचनही नाही. काही लबाड लोक 'ब्रह्मोवाच, वस्ति्ठ बच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुरवाच, देव्यवाच' 
इत्यादी श्रेष्ठांचे नाव धालून यासाही ग्रंथरचना करतात की ही नावे सर्वमान्य: असल्यामुक्के जगभर त्या ग्रंथांना 
मान्यता प्राप्त व्हावी आणि आपली उपजीविका उत्तम प्रकारे चालावी म्हणूर हे अनर्थकारक गाधाएंध रचतात, 
मूनुस्मृतीमधील काही प्रक्षि्त एलोक वगहल्यास बाकीचा ग्रंथ वेदानुकूल आहे. इतर स्मृती तशा नाहीत याचप्रमाणे 
इतर (नकली) ग्रंथांच्या बाबतीतही असेच समजावे. 

श्रेष्ठता 


(प्रश्न) गृहस्थाश्रम हा सर्वात लहान आहे की मोठा आहे ? 

(उत्तर) आपापल्या कर्तव्यकर्माच्या बाबतीत सर्व आश्रम श्रेष्ठ अहेत. परंतु 

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। 

तथैवाश्रमिण: सर्वे गृहस्थे: यान्ति संस्थितिम्‌॥ १॥ प्तु. अ. दाइलो. ९० 

ज्याप्रमाणे नद्या आणि मोठेमोठे नद समुद्राची भेट होईपर्य॑त भ्रमण करीत राहतात जोपय॑त समुद्राला 
मित्ठत नाहीत त्याप्रमाणे गृहस्थाच्या आश्रयानेच इतर सर्व आश्रम स्थिर राहतात. ॥ १॥ 

यथा बायुं समाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्वजन्तब: । 

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्व आश्रमा: ॥२॥ पु. अ. श इलो. ७७ 

गृहस्थाश्रमाच्या आधाराशिवाय कोणत्याही आश्रमाचा व्यवहार सिद्ध होत नाही. ॥ २॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ९७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


के दानेनाज्नेन चान्वहम्‌। 

गृहस्थेनैव धार्य्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥३॥ न. अ. ३ लो. ७८ 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ व संन्‍्यासी या तीन्ही आश्रमांतील व्यक्तीना गृहस्थच दान व अन्न बगैरे देकन नियमीत 
गृहस्थ धर्मच धारण करतो. म्हणून गहस्थाश्रम हा सर्वात ज्येष्ठ आश्रम समजला जातो आणि सर्व व्यवहारांमध्ये 
गृहस्थ हा धुरंधर आहे असे म्हटले जाते. यासाठी मोक्षाची व संसास्युखाची इच्छा बाक्गणा्याने प्रयलपूर्वक 
गृहस्थाश्रमाचे पालन करावे. ॥३॥ 

स संघधार्य्य: प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता। 

सुख चेहेच्छता नित्य यो5धायों दुर्बलेन्द्रिये: ॥४॥ पु. अ. ३ लो. ७९ 
हा गहस्थाश्रम दुबल्या इंद्रियाच्या म्हणजे भित्या व दुर्ब पुरुषांना धारण करण्यास अयोग्य अहे म्हणून 
त्याचे धारण चांगल्याप्रकारे करावे. ॥४॥ 

अशा प्रकारे जगामध्ये जो काही व्यवहार आहे त्याचा आधार गृहस्थाश्रम आहे जर गृहस्थाश्रम ससता तर 
संतानोत्यत्ती न होऊन ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ व संन्यास हे आश्रम कोटून होणे शक्य असते ? जो कोणी गृहस्थाश्रमाची 
निंदा करतो तोच निंदनीय आहे आणि जो प्रशंसा करतो तोच प्रशंसनीय आहे, जेव्हा स्त्री व पुरुष दोधेही 
एकमेकांवर प्रसन्न, विद्वान, पुरुषार्थी व सर्व प्रकारच्यो व्यवहारांचे जाणकार असतात तेव्हाच गहस्थाश्रमात मुख 
मिद्ते महणून पूर्व सांगितल्याप्रमाणे गृहस्थाश्रमातील सुखाचे मुख्य कारण ब्रह्मचर्य व पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह हे 
आहे. 

याप्रमाणे संक्षेपाने समावर्तन, विवाह व गृहस्थाश्रम यांविषयी आम्ही उपदेश लिहिला आहे. या नंतरच्या 
प्रकरणात वानप्रस्थ व संन्यास या विषयांसंबंधी लिहिला जाईल. 


मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेक्ा 'सत्यार्थ प्रकाश' या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 


महणूत वाचकांनी सुरुवातीचा समुललास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुदून ही वाचन;केले तरी 
वाचकांना निश्चितच लाभ होईल. 


क्मावक्तसस्कार १४...“ चोथासमुल्लास 


नाश  इअ  "" 


पाचवा समुल्लास 
वानप्रस्थ-संन्यास 


समाप्य गृही भवेत्‌, 

गृही भूत्वा बनी भवेत्‌, बनी भूत्या प्रब्रजेत्‌॥ 76 का. !९ 

मनुष्यांना योग्य अहि की त्यांनी ब्रह्मचर्यश्रम समाप्त केल्यावर गृहस्थाश्रमात प्रवेश करावा, तो संपल्यावर 
वानप्रस्थाश्रम स्वीकारावा व नंत्र संन्यास ध्यावा, हे क्रमानुसार आश्रमाचे विधान अहे. 

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विज: । 

बने बसेत्तु नियतो यथाबद्विजितेन्द्रिय: ॥१॥ पर अ. ६ इलो. १ 

अशा प्रकोरे स्नातक अर्थात ब्रह्मचर्य पूर्वक गृहाश्रम करता द्विज महणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या द्विजांनी 
गृहस्थाश्रपात प्रवेश करावा. गृहस्थाश्रमात राहन त्यांनी निश्चितात्मा व बधावत जितेंद्रिय बनून आणि 
वानप्रस्थाश्रमासाठी बनात जाऊन राहावे. ॥ १॥ 

यदा पश्चेहलीपलितमात्मन: । 
चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌॥१२॥ प्तु.अ क्षएलों. २ 

जेव्हा गृहस्थाच्या डोकीवरील केस पांढरे होतात, अंगावरील चामड़ी ढिली क्वाल्याने सुरकुत्या पडतात 
आणि मुलाला जेव्हा मुलगाही झाला तेव्हा त्याने वनात निवास करावा, ॥ २॥ 

संत्यज्य आ्म्यमाहारं सर्व चैत्र परिच्छेदम्‌। 

पुन्रेषु भायां निःक्षिप्य बन गच्छेत्सहैल बा ॥। ३॥। पु. अ. ६। रहो. २ 

गावातील सर्व आहार व कपडेलत्ते वार सर्व उत्तमोत्तम वस्तू सोडून देऊन आपल्य पलौला: 'मुलांजबछ 
ठेबून अथवा आपल्या बरोबर घेऊन त्याने वनात जाऊन रहावे. ॥३॥ 

अग्निहोत्रं समादाय गृहां चाग्निपरिच्छदम्‌। 

ग्रामादरण्यं नि:सृत्य निवसेन्नियतेन्द्रिय: ॥४॥। रु अ. ६ लो. ४ 

आएल्या गावातून निधतागा त्याने सांगोषांग अमिहोत्र बरोवर ध्यावे व हद जितेंद्रिय बनून अरण्यात 
जाऊन राहावे. ॥४॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ९९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


रा -_-->_>---->नबबनबबबचबब्ब्लन्छननछछननललिलललललिाओ 


- ० शाकमूलफलेन वा। 

एतानेब महायज्ञान्निर्वपेद्विधिपूर्वकम्‌॥५॥॥ सु. जब. ६। हल. ५ 

नानाप्रकारचे साहित्यादि अन्न, सुंदर भाज्या, कंदमुछ्े, फके, फुले करे अन्नाद्रे त्याने पंचमहाय्ञ 
करावेत आणि त्याच अन्नाने अतिथीची सेवा करून त्यानेच आपला निर्वाह करावा. ॥५॥ 

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्थाह्वान्तो मैज्न: समाहित: । 

दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पक: ॥ १॥ 7. अ. ६।एलो. ८ 

स्वाध्यायामध्ये म्हणजे अध्ययन-अध्यापनात सदैव गदून गेलेला, जितात्मा, सर्वांचा मित्र, इंद्रियांचे 
नित्य दमन करणारा, विद्यादान करणारा, सर्वावर दया करणारा, कोणाकडून काही ही पदार्थ न घेणारा, असाल्‍ 
वानप्रस्थाश्रमी सर्वकाछ राहावे. ॥ १॥ 

अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशय: । 

शरणेष्वममश्ैैव वृक्षमूलनिकेतन: ॥२॥ यु. अ. ६। लो. २६ 

शरीरसुखासाठी फार धडपड़ करू ये पंतु ब्रह्मचारी अर्धात पली बरोबर असली तरी तिच्याशी 
वैषयिक व्यवहार करू नये. जमिनीवर झोपावे. आपल्या आश्रित व स्वकीय गोष्टीवर ममता करू नये. वृक्षाखाली 

ह राहावे,॥२॥ 
तप: श्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता बिद्वांसो भैक्षचरय्याँ चरन्तः । 
सूर्य्यद्वारेण ते बिस्जा: प्रयान्ति यत्राउमृतः स पुरुषों हाव्ययात्मा॥ १॥ 
मुण्डक, खं. २। में, १९ 

जे शांत व विद्वान लोक वनामध्ये राहुन तप व धर्मानुष्ठान करतात, सत्यावर श्रद्धा ठेवून भिक्षावृत्तीचा 
अवलंब करून वनात ग़हतील आणि जेथे अविनाश पूर्ण पुरुष, लाभहानिरहित परम श्वराचा वास आहे तेधे 
निर्मक बमून प्राणाच्या द्वारने त्या परमेश्वराला प्राप्त करन घेकन आनंदित होतात. ॥१॥ 

अभ्यादंधामि समिधमननें व्रतपते त्वयिं। 

व्रत श्रद्धां चोपैंमीन्थे त्वां दीक्षितो अहम्‌॥१ ॥ बजुरेंद आ, २० में, २४ 

बानप्रस्थाश्रमी व्यक्तीला उचित आहे 'मी अनीमध्ये होम करून, दीक्षित व्रती होऊन, सत्याचरण व श्रद्धा 
यांना प्राप्त करन घेईन' अशी इच्छा मनात बालगून नाता प्रकारची तपश्चर्या, सत्संग, योगाध्यास, सुविचाराने 
ज्ञान व पावित्य मित्रवावे, त्यानंतर जेव्हा संन्यास पेण्याची इच्छा होईल तेव्हा पलौला अपत्याकडे पाठवून ्यावे 
आि स्वत: संन्यास घ्यावा. हा संक्षिप्त वानप्रस्थ विधी अहे. 

संन्यास विधि 

बनेषु च विहत्यैज तृतीय भागमायुष: । 

चतुर्थमायुषो भाग त्वक्त्वा सज्ञान्‌ परित्रजेत्‌ ॥ रु. अ. ६ एलो. ३३ 

अशा प्रकारे वनांमध्ये आयुष्याचा तिसतरा भाग, म्हणजे वयाच्या पन्नासाव्या वर्षापासून पंचाहत्तराव्या.] 


वानप्रस्थ संन्यास (०० पाचवा समुल्लास 


एन अआ ३5३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ुनुनुुल....3। 3 


वर्षापय॑त, वानप्रस्थाश्रमात घालवून आयुध्याच्या चौध्या भागात सर्वसंगपरित्याग करून परिव्राट म्हणजे 
संन्यासी व्हावे. 

(प्रश्न) गृहस्थाश्रम व वापप्रस्थाश्रम यांचा स्वीकार न कसा ब्रह्चर्यश्रमातूर एकदम संन्यासा्रमात प्रवेश 
केला तरपाप होते किंवानाही ? 

(उत्तर) होते व होत हो नही. 

(प्रश्न) असे दुटप्पी उत्तर करे देता ? 

(उत्तर) यात दुटप्पीपणा नाहो. कारण, जर कोणी बाल्यावस्थेत विरक्त होऊन पुढ़े विषयवासनेत फसले 
तरते महापापी; आणि जर कोणी से गुंतले नाहौत तर ते महापुष्पात्मा सत्पुरुष आहेत. 

यवहरेत श्द्नजेदनाद्दा गृहाद्वा ब्रह्मतयदिब प्रत्नंजेत ॥ 

जाबालोपनिषद खंड॥॥ 

हेब्राह्मणग्रंथातील वचन आहे. “'ज्या दिवशी वैराग्य प्राप्त होईल त्याच दिवशी घराचा अधवा बनाचा 
त्याग करन संन्यास ध्यावा.” प्रधम संन्यासाचा पक्षक्रम या वचनात सांगितला आहे आणि त्यात विकल्प 
अधवा पर्याव आहे की वानप्रस्थाश्रमात प्रवेश न करता गृहस्थाश्रमातूनच सरह संन्यास ध्यावा, तिसरा पक्ष असा 
की जो पूर्ण विद्वान, जितेंद्रिय, विषयवासनांनी रहित परोपकार करण्याची इच्छा बाह्गणार अस्ेल त्याने 
ब्रह्मचर्याश्रमातूनच संन्यास ध्यावा आणि वेदांमध्येही “यतय: ब्राह्मणस्थ विजानत:? इत्यादी 
मंत्राशयातून संन्याप्ाचे वर्णन आलेले आहे. परंतु, 

नाबिरतो दुश्नरिताज्नाशान्तो नासमाहित:। 

नाशाल्तमानसो बापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌॥ कठ. वत्लौ रवं. २४ 

जो दुराचारापामून अलिप्त नाही, ज्याच्या मनाला शांत नाही, ज्याचा आत्मा योगी नही; ज्याचे मन शांत 
त्याने संन्यास घेतला तरीही प्रज्ञानाच्याद्वरे त्याला परमेश्षराची प्राप्ती होत नाही. महणून, 

यच्छेद्गाइमनसी प्राज्ञस्तचचच्छेद्‌ ज्ञान आत्मनि। 

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्त्नच्छेच्छान्त आत्मनि॥ कठ. ली ३. १३ 

बुद्धिमान संन्याशाने वाणीला व मनाला अधर्मापासून परावृत्त करावे; व त्यांना ज्ञान व आत्मा यांच्या 
ठिकाणी लावावे. मगत्या ज्ञानाला वस्वात्य्याला परमात्य्यामध्ये लावाबे. अशामागी प्राप्त होणाया विज्ञानाला 
शांतस्वरूप आत्म्यामध्ये स्थिर करावे. 

परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो | निर्वेदमायाज्नास्त्यकृतः कृतेन। 

तद्निज्ञानार्थ स गुरुमेबाभिगच्छेत्‌ समित्पाणि: श्रोत्रियं: ब्रह्मनिष्ठम्‌॥ 

मुण्डक, | ख. २म॑. १२ 

सर्वलौकिक भोगांगा कमनि संचित झाले आहेत असे' पाहन ब्राह्मण महणजे संन्याशाला वैरायय प्राप्त 
होते. कारण अकृत म्हणजे न केलेले असा परमात्मा कृताने म्हणजे केवक कमनी प्राप्त होत नाही. महणून त्याने 
गुरूला अर्पण करण्यासाठी काही पदार्थ हातात घेकन वेदवित व परमेश्वर याँता जाणणात्या गुरूजवक्क 


/ ७ जि पाकनात "7 ८ -' १०१ महर्षिदयानंद सरस्वती 


४ ७->ल्ज्ल्च्बबबबब  ब ब बब्ब्च्च्न्बननन्नचछनन-नानाणणनानान"नस्‍शशशशशातरा 


ड् जाऊन त्यांच्याकट्ू सर्व संदेह दूर करन ध्यावेत: मात्र वाकरिता खाली वर्णिलेल्या लोकांची 
संगत त्याने कायमची सोडाबी :- 
अविद्यायामन्तरे बरत्तमाना: स्वयं धीरा: पण्डितम्मन्यमाना: । 
जड्डन्यमाना: परियन्ति मूठा अन्धेनैत नीयमाना यथान्धा: ॥१॥ 
मुण्डक: खं. २। में. ८ 
जे अविद्येत गुरफटलेले असूनही आपण परै्वान व पंडित आहोत असे समजतात ते मूढ नीच 
गीला प्राप्त होतात जसे आंधल्रयांच्या मागे जाणान्या आंधव्यांची दुर्दशा होते ते ते दु:ख प्राप्त करतात. ॥ १॥ 
अविद्यायां बहुधा वर्त्तमाना बर्य॑ कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला: । 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुरा: क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥२॥ 
मुण्डक, खं. २ में. ९ 
जे बालीश वृत्तीचे बहुधा अविद्येमध्येच रममाण होणारे असतात आणि तरीही आपण कृतार्थ आहोत 
असे समजतात, ज्यांना केवक कर्मकांडी लोक मोहाने मोहित होऊन त्याला समजू अथवा समजाव्‌ शकत नाहीत 
ते मोहातूर होऊन जन्ममरणरूपी दुःखात पड़ून राहतात. ॥२॥ म्हणून, 
५४ संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा:। 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता: परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ पुष्डक. व. मं. ६ 
जे लोक वेदान्त म्हणजे परमेश्रसरतिपादक वेदमंत्राचे अर्थज्ञान जाणतात, आणि जे आचरणाने चांगल्याप्रकोरे 
संन्यासयोगन निश्चितपणे शुद्धांत:करण संन्यास्ती बनलेले अम्रतात ते परमेक्षरमध्ये अप़लेल्या मुक्तीच्या सुखाला 
प्राप्त होतात. त्या सुखाचा उपभोग घेतल्यारंत मुक्तीच्चा सुखाचा अवधी पूर्ण होतो तेव्हा तेथून सुददृत ते जगात 
परत येतात. मुक्तीखेरीज दुःखाचा नाश होत नाही. कारण, 
न (बै) सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरें वाब सन्त न प्रियाप्रिये 
स्पृशत: ॥ छानो.प्रण. ८. १२/व. 
जो देहधारी आहे तो सुख-दुःखाच्या प्राप्तीपायून कथीच वेग राहू शकत नाही; आणि जो शरीरहित 
जौवात्मा पुक्तीमध्ये सर्वव्यापक परमेश्नराबरोबर शुद्ध होऊन राहतो तेव्हा त्याला सांसारिक सुखदु:खे स्पर्श 
करीत नाहीत. म्हणून, 
लोकैषणायाश्च वित्तषणायाश्न पुत्रैषणायाझोत्थायाथ भैक्षचर्य चरन्ति॥ 
उश्त,कां. १४, ५, २, १ 
लोकांकडून मानसन्मान लाध, धनदौलतीने अभिलाषा, पुत्रादिभोग किंवा माता यांच्या मोहांपासून दूर 
राहून संन्यासी लोक भिक्षावृत्तीचा अवलंब करून रात्रदिवस' 'रौक्षाची साधना करण्यात गदून गेलेले असतात. 
प्राजापत्यां निरूप्ये्टि तस्यां सर्ववेदसं हुत्वा ब्राह्मण: प्रत्रजेत्‌॥ १ बुरे ग्रहण 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टि सर्ववेदसदक्षिणाम्‌। 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य ब्राह्मण: प्रत्नजेद्‌ गृहात्‌ ॥ १॥ मु. अ. 6 इलो. ३८ 


वानप्रस्थ संन्यास श्ग्२ पाचवा समुल्लास 


्न्न्न्न्््ब्ल्न्न्नननल्ल््ंंिििकिीििल 9.5 


हैः फरमेश्वराची प्राप्ती व्हावी म्हणून इष्टि महणेजे यज्ञ करन, त्या यज्ञामध्ये यज्ञोपवीत 
(जानबे), शिखा (शेंडी) इत्यादी चिह्रांचा त्याग करन, आहवनीय आदी पाच अमौचे प्राण, अपान, 
व्यान, उदान व समान वा पाच प्राणांमध्ये आरोपण करून ब्रह्म जाणणाय्या ब्राह्मणाने घरातून बाहेर पडून 
संन्यासी व्हावे. ॥ १॥ 

यो दच्चा सर्वभूतेभ्य: प्रत्रजत्यभयं गृहात्‌। 

तस्य तेजोमया लोका भबन्ति ब्रह्मजादिन: ॥ २॥ मनु, अ. ६। शलो. ३९ 

जो सर्व प्राणिमात्रांगा अभय देऊन घरातून बाहेर पढतों व संन्यासी बनते त्या ब्रह्मवादी म्हणजे परमे श्र 
प्रकाशित वेदोक्त धर्मादी विद्यांचा उपदेश करणाय्या संन्याशाला प्रकाशमय म्हणजे मुक्तीचा आनंद स्वरूप लोक 
प्राप्त होतो. ॥२॥ 

(प्रश्न) मंन्याशांचा कोणता धर्म आहे ? 

(उत्तर) पक्षपातरहित न्यायाचरण, सत्याचा स्वीकार व असत्वाचा त्याग, वेदोक्त ईश्वराच्या आजञेचे पालन, 
परोपकार, सत्यभाषण ही सर्वच आश्रमस्थांची लक्षणे असून सर्व मनुष्यमात्राचा धर्म एकच आहे. तरीपण 
संन्याशाचा विशेष धर्म हा आहे की, 

इृष्टिपूत न्यसेत्पादं बस्त्रपूत जल पिबेत्‌। 

सत्यपूतां बदेद्वा्चं मन: पूतं समाच रेत्‌।। १॥ ःतु. अ. ६। इलो, ४६ 

जैव्हा संन्यासी सत्याने चालत असल तेव्हा त्याने इकडे तिकडे न पाहता खाली जमिनीकडे नजर ठेवून 
चालावे; नेहमी वन्नातून गाढललेलेच पाणी प्यावे, निरंतर सत्य बोलावे; सर्वदा मनाने विचार करन सत्याचे ग्रहण 
करावे व असत्य सोडून ब्रावे. ॥ १॥ 

क्रुद्ध्यन्त न प्रतिक्रुद्येदाक्रुष्ट: कुशलं बदेत्‌। 

सप्तद्वाराबकीणां च न प्प ॥२॥ पु. अ, ६ श्लो. ४८ 

उपदेश किंवा संभाषण-संवाद करताना कोणी संन्‍्याशावर ग़गावला अथवा त्याची निंदा केली तर 
संन्याशास आवश्यक अहे की त्याने त्याच्यावर रगावू नये. तथापि तेहमी त्याच्या कल्याणाचाच उपदेश करावा 
आणि एक मुख, नाप्तिकेची दोन छिद्रे, दोन डोछे आणि दोन कान या सात द्वारंमध्ये विखुरलेल्या वाणीने 
कही कोणत्याही कारणाने खोटे बोलू वे. ॥ २॥ 

अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिष: । 

आत्मनैव सहायेन सुखार्थी बिचरेदिह ॥३॥ +-ु अ. ६ इलो. ४९ 

त्याने आपला आत्मा व परमात्मा बांच्यात स्थिर हो ऊन, अपेक्षारहित होऊन मद्यमांसादी वर्ज्य करू, 
आत्म्याच्याच सहायाने सुखार्धी होऊन या जगात धर्म व विद्या यांची वृद्धी करण्याचा उपदेश करीत सदा 
फिरत राहावे. ॥३॥ 

४ पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌। 

बिचरोज्नियतो नित्य सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥४॥। तु. # ६ इलो. ५२ 


सत्यार्थ प्रकाश श०३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


- नखे, दाढ़ी ब मिशा काढून टाकाव्यात. सुंदर पात्र व दंड घेऊन, कुसुंभादिने रंगविलेली भगवी व्ले 
धारण करून, स्थिरात्मा होऊन, कोणत्याही प्राण्याला पौडा न देता सर्वत्र संचार करावा. ॥४॥ 
इन्द्रियाण्गां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च। 

अहहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥५॥ -तु. अ. ६ श्लो. ६० 
इंद्रियांना अधर्माचरणापासून परावृत करावे, मोह व द्वेष यांचा त्याग करावा. सर्व प्राण्यांशी निर्वेर भावनेने 
वागून मोक्षप्राप्तीचे सामर्थ्य वाढवित असावे. ॥५॥ 

दूषितो5पि चरेद्धर्म यत्र तत्राश्रमे रत: । 

सम: सर्वेषु' भूतेष न लिज्न धर्मकारणम्‌॥६॥ मु. अ. ६ लो. ६ 
जगामध्ये त्याला कोणी दूषण दिले किंवा त्याचा गौरव केला री त्याची पर्वा न करता त्या-त्या आश्रमात 
असणाया पुरुषाने म्हणजे संन्याशाने सर्व प्राष्यांच्या बाबतीत निष्पक्ष वृत्ती ठेवून स्वत: धर्मात्मा बनावे व 
इतरांना धर्मात्मा बनविण्याचा प्रयल करावा. त्याने आपल्या मनात हे पूर्णणणे ओकखून असावे की दंड, 
कमंडलू व भगवी बल्ले वगरे चिढ्ठे धारण करणे हे काही धर्माचे कारण नब्हे. सर्व मानवांना सत्याचा उपदेश व 
विद्यादानाने त्यांची उन्नती करणे है संन्‍्याशाचे प्रमुख कर्तव्य आहे. ॥६॥ 

फल॑ कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌। 

ननामग्रहणादेव तस्य बारि प्रसीदति ॥७॥ पु. अ. ६ श्लो. ६७ 
कारण, निवद्गौच्या वृक्षाचें फकर चूर्ण करून गढूछ पाण्यात टाकले असता ते पाणी शुद्ध करते; पण 
तसे ते पाण्यात न टाकता केवढ नामस्मरण किंवा त्याचे कथन-श्रवण केल्यास गढूछ पाणी कधीही शुद्ध 
होणारनाही, ॥७॥ 

प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयो5पि विधिवत्कृता: । 

व्याहतिप्रणवैयुक्ता विज्ञेयं परम तप: ॥८॥ स्तु. अ. ६। शलो. ५० 
महणून ब्राह्मण म्हणजे ब्रह्ज़ानी संन्याशास उचित आहे की ओंकारपूर्वक, प्व्याहतीनी युक्त, विधिपूर्वक 
प्राणायाम वधाशक्ती करावेत. मात्र किमान तौन पेक्षा कमी प्राणायाम करू नयेत हेच संन्याशाचे परम 
तप आहे.॥८॥ 

दहान्ते ध्मायमानानां घातूनां हि यथा मला: । 

तथेन्द्रियाणां दहान्ते दोषा: प्राणस्थ निग्रहात्‌॥९॥। मु, अ. ६ लो. ७१ 
काएण ज्याप्रमाणे अनीत तापविल्याने व वितछविल्याने घातूंपधील मत्त नष्ट होतो त्याचप्रमाणे प्राणांच्या 
निग्रहाने मन वगरे इंद्रियांचे दोष भस्म होतात. ॥९॥ 

प्राणायामै्दहिद्योषान्‌ धारणाभिश्न किल्लिषम्‌। 

प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीक्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ १ ०॥ सु. अ. ६ एलो. ७२ 
महणून संन्याशांनी नित्यनेमाने प्राणायामांद्वारे आत्मा, अंतःकरण व इंद्रिय यांचे दोष, धारणेद्वारे पाप, 
प्रत्याहाराच्या योगे संसर्गदोष, ध्यानादरे हर्ष, शोक, अविद्या आदी अनौश्नरी गुणांचा व आत्य्यासंबंधी अविद्यादि 
दोषांचा नाश करावा. ॥१ था 


वानप्रस्थ संन्यास श्ग्ड पाचवा समुल्लास 


िाानननाणणणणणशाशाानाााााााकआइऋ७5 5३३३३ नुतुतुतु_ 


पे दुज्लेयामकृतात्मभि: । 
2220 ८ ५२०३६०४७५-१.३ ॥१ ९॥ रु. अ. ६ इलो. ७३ 
अयोगी व अविद्वान यांगा समजप्यास अवधड आणि सर्व लहान मोठ्या पदार्थाना व्यापलेल्‍या परे क्षताची 
व्याप्ती ध्यानयोगाने जाणून ध्यावी आणि आपला आत्मा व अंतर्यामी परमेश्वर बांची गती जाणावी, ॥ १ १॥ 
अहिंसयेन्द्रियासब्लैवैदिकेशैब कर्म्ममि: । 

'तत्पदम्‌॥ १ २॥ मनु. अ. ६ शलो. ७५ 
सर्व भूतांशी निववेर होणे, इंद्रियांच्या वाईट विषयवासनांचा त्याग करणे, वेदोक्त क्में आणि अत्यंत: ञ 
तपश्चय पूर्वोक्त जगामध्ये राहन संन्याशीच मोक्षाची प्राप्ती करतात व करवितात, इतरांनाते शक्य नाहीं, ॥१२॥ 
यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः । 
तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाक्षतम्‌ ॥ १ ३॥ रु. कष्तो. ८० 
जेव्हा संन्यासी सर्व भाव म्हणजे सर्व पदार्थाच्या ठिकाणी नि:स्पृह, आकांक्षारहित बनतों आणि सर्व 
वाहेरच्या व आंतरिक व्यवहारात पवित्र भावना बाकगतो तेव्हाच त्याला या देहामध्ये व. मरणानंतर शाश्रत सुख 
प्राप्त होते.॥१३॥ 
चतुर्भिरपि चैबैतैर्नित्यमाश्रमिभिद्विजै: । 
दशलक्षणको धर्म: सेवितव्य: प्रयत्नत: ॥ १ ४॥ पु. अ. ६ इलो. ८१ 
महणून ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानग्रस्थ व संन्यासी यांना उचित अहे की त्यांनी दहा लक्षणांनी युक्त असलेल्या 
खालील ध्मचि नित्य पालन करावे. ॥ १ ४॥ 
थृतिः क्षमा वमो३स्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ १५॥॥ पु. अ. ६लो. ९१ 

धर्माची १० लक्षणे 
(१) (ध्ृति) रेहमी बैय बाढ्मणे. (२) (क्षमा) निंदा-स्तुती, मानापमान, हानी-लाभ, इत्यादि 
दुःखांमध्ये सहनशील राहणे. (३) (दम) मनाला सदैव धर्माचरणासाठी प्रवृत्त करणे आणि अधर्मापायूत 
परावृत्तकरे, अधर्माचरणाची इच्छाच मात निर्माण होऊ नये अग्े कण. (४) (अस्तेय) चौर्यकर्म त्याग 
अर्थात॒मालकाच्या परवानगी शिवाय छल, कपट, विश्वासघाताने, कोणताही व्यवहार करून, वेदाविरुद्ध उपदेश 
कहन दुसयाच्या वस्तूंचा अपहार करणे ही चोरी होय. चोरी न करणे हेच अस्तेय होय. (५) (शौच) गाणद्रेष 
व पक्षपात सोडून अंतःशुद्धी करणे आणि पाणी, माती, मार्जन इत्यादीद्वारे बाह्य पावित्य ठे वणे. 
(६) (इंब्रियनिग्रह) इंद्रियांगा अधर्माचरणापासून परावृत्त करून त्यांता धर्माच्या मागनि चालविणे, 
(७) (थी) मादक द्रव्ये, इतर बुद्धिनाशक पदार्थ, दुशंची संगत, आकस, प्रमाद आदी दोषांचा त्याग कक, 
श्रेष्ठ पदार्धाचे सेवन व सज्जनांची संगती, योगाध्यास, धर्माचरण, ब्रह्मचर्य आदी शुभ कमान बुद्चे सामर्थ्य 
वृद्धिगत करणे. (८) (जिद्या) पृथ्वीपासून परमेश्षरापर्वत असणायया सर्व पदार्थाचे यथार्थ ज्ञान मिवविणे 


सत्यार्थ प्रकाश श्ग्द महर्षि दयानंद सरस्वती 


ड त्यापासून वधायोग्य उपकार करून थेणे. सत्य जसे आत्ययात असेल तस़े ते मनात आणणे, जसे सत्य 
मनात असेल तसेच ते वाणीने व्यक्त करणे, वाणीमध्ये जे सत्य असेल तेच आचरणात आणणे, ही विद्या होय, 
याहून जी विपरीत तो अविद्या होय. (९) (सत्य) जो पदार्थ जसा असेल त्याला तम़ाच समजणे, तसेच 
बोलणे व तसेच करणे म्हणजे सत्य होव. (१०) (अक्रोध) क्रोधादी दोषांचा त्याग करून शांतता वर 
गुणांचे ग्रहण करणे, ही धर्माची दहा लक्षणे आहेत, या दशलक्षणवुक्त, पक्षपातरहित, न्यायाचरण युक्त धर्माचे 
पालन चारही आश्रमातील लोकांनी करावे आणि वा वेदोक्त धर्मानुसार स्वतः आचरण करणे आणि इतराना 
समजाबून सांगूस आचरण काया प्रवृत्त करणे हा पन्याशांचा विशेष धर्म आहे, ॥ १५॥ 

अनेन बिधिना स्वास्त्यक्त्वा सब्बाच्छनैः शनैः । 

सर्वद्वन्द्नबिनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येब्राबतिष्ठते ॥ १६॥ सु. अ. ६ लो. ९२ 

अशा प्रकारे हब्ूहल्न सर्व संगदोष टाकून हर्षशेकादि इंद्ातूर मुक्त हो ऊन संन्‍्यासी ब्रह्मामध्ये अवस्थित 
होतो. संन्याशांचे मुख्य कर्तव्य हेच आहे की त्यांती सर्व गृहस्थादी आश्रम्ांतील लोकांना सर्व प्रकारच्या सत्य 
व्यवहाराचा निश्चिय करून अधार्मिक व्यवहारांपासून परावृत्त करून त्यांच्या सर्व संशयांचे निगकरण करन 
आणि त्यांना सत्यधर्मपुक्त व्यवहार कप्याप्त प्रवृत्त करावे. ॥१६॥ 

(प्रश्न) संन्यास ग्रहण काणे हा ब्राह्मणांचाच धर्म आहे की क्षत्रियादिकांचाही आहे? 

(उत्तर) संन्यासाचा अधिकार ब्राह्मणालाच आहे. काएण जो सर्व वर्णाध्ये पूर्ण विद्वान, धार्मिक, 
परोपकारप्रिय असतो त्यालाच ब्राह्मण अस्े म्हणतात. पूर्ण विदये व्यततिरिक्त धर्म व पसमेश्वरावर निष्ठा व वैराग्यया 
गोष्टी नसतील तर तशा माणसाने संन्यास घेतल्याने त्यापासून जगाचे काही विशेष भले होक़ शकत नाही. म्हणूनः 
लोकोक्ति आहे की ब्राह्मणालाच संन्यासाचा अधिकार अहे. इतरांना नाही, या बाबतीत मनुचे है प्रमाण 
सिद्ध आहे. 

एप बो5भिहितो धर्मों ब्राह्मणस्य चतुर्विध: । 

पुण्योउक्षयफल: प्रेत्य राजधर्म निब्योधत॥ रु. अ. ६ हो. १७ 

मनु महाराज म्हणतात की , " हे ऋषीगो ! ब्रहनर्य, गहस्थ; वानप्रसथ व संन्यास हे चार आश्रम स्वीकाएोें 
हा ब्राह्मणांचा धर्म आहे. त्यापैकी संन्यासपर्म हा (साधंत) पृष्यस्‍्वरूप असून मृत्यूनंतर मोक्षरूपी अक्षय आनंद 
देणारा आहे. यानंतर राजाचा धर्म माइ्याकडून ऐका.'' यावरून अस्ले सिद्ध होते की संन्यास पेण्याचा अधिकार 
मुख्यतः ब्राह्मणांगा आहे आणि ब्रह्मचर्याश्रमादी इतर तीन आश्रमांचा अधिकार श्षत्रियादिकांना आहे. 

(प्रश्न) संन्यासग्रहणाची काय आवश्यकता असते ? 

(उत्तर) ज्याप्रमाणे शरीरामध्ये मस्तकाची आवश्यकता असते, त्याचप्रमाणे आश्रमांमरधें सं 
आवश्यकता असते. कारण त्या आश्रमाबाचून विद्या व धर्म यांची उन्नति होऊ शकतनाही, इतर आश्रमांमध्ये 
विद्याग्रहण, गृहकृत्ये, तफक्षर्या आदी त्या त्या आश्रमांतील कामे करावी लागत असल्यामुक्के सबड फार' कमी 
मितते. निःपक्षपाती वर्तन ठेवणे इतर आश्रमांमध्ये अवधड असते. संन्यासी जसा सर्वतोमुक्त होऊन 


वानप्रस्थ संन्यास श्ग्द पाचवा समुल्लास 


5 आश्रमातील मनुष्य करू शकत नाही. कारण मंन्‍्याशाला मत्यविद्यांच्या योगे पदार्थाच्या 
विज्ञानाची उन्नती करप्यास जितका बेक मिछ्ठतो तितका इतर आश्रमातील व्यत्तीला मिल्क शकत नाही. पंतु जो 
ब्रह्मचरयाश्रमातून संन्यासी होऊन जगाला सत्याचे शिक्षण देऊन जगाची जेवढी उन्नती करू शकतो तेवदी: गृहस्थ 
अथवा वानप्रस्थ वा आश्रमांतून संन्यासाश्रमात प्रविष्ट होणारा करू शकत नाही. 

(अरश्न) संन्यास पेणे हे ईश्वरी इच्छेच्या विरुद्ध आहे. कारण ईश्वराचा अभिप्राय माणसांची संख्या 
बाढ़ कर्ण्यात आहे. माणसांनी गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार केला नाही तर मुलेंच उन्माला येणार नाहीत, जर 
आपण संन्यासाश्रम हाच मुख्य आहे असे मानले आणि सर्व लोक संन्यासी बनले तर मानवजातीचा 
निवेश होईल ? 

(उत्तर) ठीक आहे. लल करूनही अनेकांना मूल होत नाही किंवा मुले झाल्यावर लहानपणीच मरून 
जातात: म्हणूनकाय अशा लोकांना ईश्वरी इच्छेच्या विरुद्ध वागणारे म्हणावयाचे ? यावरतुम्ही म्हणाल की, 
“'एका कबीचे वचन अहे की, “यत्ने कृते यदि न सिध्यति को5श्र दोष: ? म्हणजे प्रयल केल्यावरही 
कार्यसिद्धि झाली नाही तर त्यात कर्त्यांचा काय दोष ? अर्थात काहीही नाही.! बाबर आम्ही तुम्हाला विचाततो 
की गृहाथाश्रमामश्ये पुष्कक मुले झाली आणि ती विरुद्धाचरणाने आपापस्ात भांदूर मरून गेली तस्ती केवदी 
मोठी हानी होते ! एकपेकांच्या समजुर्तीमध्ये विरोध निर्माण झाला की भांडणे पुष्कर होतात; जेब्हां एखादा 
संन्यास वेदोक्त धर्माचा उपदेश करून परयरांमध्य प्रेमभाव निर्माण करील तैब्हा लाखो माणपांना वाचवू 
शकेल. अस्ा संन्यासी हजारो गृहस्थ सह्श माणसाची उन्नती घडवून आणतो. शिवायसर्व माणे संन्यास घेऊच 
शकगणार नाहीत. कारण स़र्वांची विषयासक्ती कधीच उष्ट होणार नाही. जे लोक संन्याशांच्या उपदेशाने धर्मपरायण 
बनतात ते सगढ्रे जणू त्याचे पुत्र तुल्य आहेत. 

(प्रश्न) संन्यासी असे म्हणतात की आम्हाला कशाशी काही कर्तव्य नाही. अन्न, वम्न धे्न मज़ेत राहावे, 
एबढ़ेच आम्हाला माहीत. अविद्यारूपी जगाच्या बाबतीत डोकेफोड कशाला करवची ? आम्ही स्वत:ला ब्रह्म 
समजून संतुष्ट राहतो; कोणी येकन विचारले तर त्यालाही आम्ही असाच उपदेश करवा की, ' ही ब्रह्म आहेस. 
तुलापरापपुण्व लागत नाही, कारण शीत व उष्ण यांची जाणीव होणे हा शरीराचा, क्षुधा व तृष्णा हा प्राणाचा 
आणियसुख्-दुःख हा मनाचा धर्म आहे. जग मिध्या असून जगातील सारे व्यवहारही काल्पनिक म्हणजे खोटे 
आहेत: म्हणून शहाष्यांनी त्यात गुंतणे योग्य नब्हे. जे काही पापपुष्य बढ़ते तो देहाचा व इंद्रियांचा धर्म आहे, 
आस्माचानब्हे."' अशा प्रकारचा उपदेश हे संन्यास करतात. परंतु तुम्ही ज्या संन्यासाश्रमाच्या धर्माविषयी 
सांगत आहात तो अगदीच विलक्षण दिसतो. अशा वेल्ली आम्ही कोणाचे म्हणणे खरे मानावे आणि कोणाचे 
खोटेमानावे? .* 

(उत्तर) त्यांगा चागली कृत्ये देखील कर्तव्य नसतात काय ? मनु महाराजांनी तर लिहिले आहे की, 
“बैदिकेशैत कर्माभि: ? म्हणजे वैदिक करें ही धर्मयुक्त सत्य करे असतातः ती संन्याशांनीही अवश्य 
केली प्राहिजेत, भोजन, आच्छादन कौरे कर्मे ते टाढलू शकतात काव ? जर ही कर्म सुटू शकत नसतील तर उत्तम 


सत्यार्थप्रकाश - श्०्छ महर्षि दयानंद सरस्वती 


वि शशभशवशशवनशनशनशनिनिनिकिनि डिश शककककनकिनिकिकीकिकीककिककिकककललल लक. 3...._._$._हफ$फ$!$$.॒_ | 


ड़ सोडल्याने ते पतित व पापभागी होणार नाहीत काय ? हे संन्यासी गृहस्थांकडून अन्नवश्चादी घेतात, त्यांच्या 
त्या उपकाराची परतफेड करीत नाही तर ते महापापी होणार नाहीत काय ? जसे डोब्व्यांनी दिसत नाही व कानांरी 
ऐकू येत गाही तर डोछे व कान असून नसल्यासारखेच असतात. याच प्रमाणे जे संन्यास सत्योपदेश आणि 
वेदादी सत्यशा्रांचा विचार, प्रचार करीत गाहौत तर तेही या जगात व्यर्थ, भारूप आहेत. 

आणि अडाणी लोकांशी डोकेफोड कशाला करायची, असे लिहिणारे व सांगणारे तसा उपदेश करणारेच 
खोटारडे व पाप वाढविणारे पापी आहेत. जे काही शरीरादिकाकडून कर्म केले जाते ते सर्व आत्म्याचेच असते 
वत्याचे फक भोगणाराही आत्माच आहे. 

जे जीवाला ब्रह्म प्रतिपादर कसतात ते अविद्यारूपी रिद्रेत गुंग झालेले असतात. कारण जीव हा अल्प व 
अलपज्ञ असतो आणि ब्रह्म हे सर्वव्यापक व सर्वज्ञ आहे. ब्रह्म नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभावयुक्त आहे. जीव हा 
कधी बद्ध तर की मुक्त राहतो. ब्रह्म हे सर्वव्यापक, सर्वज्ञ असल्यामुढ्े त्याला कधी भ्रम अथवा अविद्या होक 
शकत नाही. जीवाला मात्र कधी विद्या तर कधी अविद्या प्राप्त होते. ब्रह्म हे जन्‍्ममरण व दुःख यांच्या फेय्यात कधी 
अडकत नाही परंतु जीव मात्र त्या फेयात अडकतो. म्हणून त्यांचा वो उपदेश खोटा आहे. 

(प्रश्न) 'संन्यासी सर्वकर्म्मविनाशी' असतात आणि ते अमी व धातू यांगा स्पर्श करीत नाहीत. ही गोष्ट 
खरी आहे की नाही ? 

(उत्तर) नाही, 'सम्यड् नित्यमास्ते यस्मिन्‌ यद्गा सम्यड न्यस्यन्ति दुःखानि कर्माणि येन स संन्यास: से 
प्रशस्तो विद्यते यस्य स संन्यासी'। 

जो ब्रह्म व त्याची आज्ञा यांमध्ये उपविष्ट म्हणजे स्थित असतो, जो दुष्ट कर्मांचा त्याग करतो, ज्याचा 
स्वभाव उत्तम असतो त्याला संन्यासी म्हणतात. यात सत्कर्म कर्ता व दुष्कृत्यांचा विनाश करणारा संन्यासी 
महटला जातो. 

(प्रश्न) अध्योपन॑ व उपदेश तर गृहस्थही करतात. मग संन्याशाची काय गए ? 

(उत्तर) सर्वच आश्रमांतील लोकांनी सत्याचा उपदेश करावा व ऐकावा. परंतु जितकी सवह व निष्पक्षता 
संन्याशाजबक असते तितकी गृहस्थांजवक नसते. होय! जे ब्राह्मण आहेत त्यांचे हेच काम अहे की त्यांच्यातील 
पुरुषांनी पुरुषांना व ख्ियांनी ब्लियांना सत्याचा उपदेश करावा व शिकवावे. सर्वत्र भ्रणण करण्यासाठी आवश्यक 
असणारी सवड संन्याशांना जेवढी मित्तते तेवदी गृहस्थ ब्राह्मणादिकांना कधीही मिल्लू शकत नाही. ब्राह्मणांनी 
बेदविरुद्ध आचरण केले तर त्यांचे नियंत्रक संन्‍्यासी असतो. म्हणून संन्यासी असणे उचित आहे. पु 

(प्रश्न) “एकरात्रिं बसेद्‌ ग्रामे. ? इत्यादी वचनानुसार संन्याशाने एके ठिकाणी फक्त एकच रात्र 
राहावे, जास्त राहू नये. हे योग्य आहे काय ? 

(उत्तर) ही गोष्ट काही प्रमाणात खरी आहे की संन्यास्ती एकाच ठिकाणी राहू लागला तर त्यामुक्के जगाचे 
अधिक कल्याण होणार नाही. उलट एकाच जागी राहिल्यामुक्े त्या स्थानाविषयी मनात अभिमान निर्माण होतो 
व आसक्ती, द्रेषपही होतात. एके ठिकाणी राहिल्‍याने लोकांवर विशेष उपकार होत असेल तर राहावे. जसे पूर्वी 


वानप्रस्थ संन्यास श्ग्ड पराचवा समुल्लास 


नाना,“ न्‍॒॒॒तुतत>................. 


असतव इतर काही संन्यासी अनेक वर्षे राहिले 
होते. एका जागी जास्त काक रा नवे, हो गोष्ट आजकालच्या पाखंडी म़ांप्रदायिकांती बनविली आहे. 
कारण संन्‍्यासी एका जागी अधिक राहिला तर आजचा पाखंड खंडित होईल आणि पाखंडाची अधिक 
वाढ होणे शक्य नाही. 

(प्रश्न) यतीनां काअन दण्यात्तास्बूल ब्रह्मचारिणाम्‌। 

चौराणामभयं दद्यात्स नरो नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 

इत्यादी वचनांचा आशय अस्ना अहे की संन्याशांना मुवर्णाचे दान देणारा दाता नरकात जातो असे 
सांगितले आहे. त्याचा अर्थ काय ? 

(उत्तर) ही गोष्ट देखील वर्णाश्रमविरोधी सांप्रदायिक व स्वार्थसाधू पौराणिकांनी कल्पिलेली आहे. कारण 
त्यांना अशी भीती वाटते की संन्याशाना धन मिल्ाल्यास ते आमच्या देखील पुष्कढशा पिद्धांतांचे खंडन 
कसतील, त्यामुके आमची हानी होईल; आणि ते आमच्या कह्बात देखील राहणारनाहीत आणि जेव्हा संन्याशांना 
ध्रावयाची भिक्षा वगैरे आमच्या आधीन राहतील तेव्हा ते आम्हाला भिकन राहतील जेव्हा मूर्ख व स्वार्थी 
लोकांना दान देणे चांगले समजले जाते, तेव्हा विद्वान व परोपकारी संन्याशांना दान देष्यात कसलाही 
दोष होऊ शकत नाही | पाहा ! 

जिजिथानि च रत्नानि विविक्तेषूपपादयेत्‌॥ रु. अ. ! । इलो. ६ 

नाना प्रकारची रले व सुवर्णादी धन (विविक्तानां) महणजे संन्याशांना द्यावे, असे या इलोकात सांगितले 
आहे. हा एलोकही निर्थंक आहे. कारण संन्‍्याशाला मुवर्ण दान केल्यास यजमान नरकात जात असेल तर चांदी, 
मोती, हिरे वर दिल्‍्याने तो स्वर्गात कसा जाणार ? 

(प्रश्न) पंडितजी हा पाठ बोलताना विस्रून गेले. तो मुछात अस्रा आहे की, 'यतिहस्ते धरे दद्यात्‌', 
महणजे जो संन्याशांच्या हातात धन देतो तो नरकाला जातो, 

(उत्तर) हे वचनही कुणातरी अडाण्याने कपोलकल्पनेने रचलेले आहे. कारण हातात धन दिल्‍्याने दाता 
नरकात जात अस्लेल तर त्याने ते त्याच्या पायावर ठेवले अथवा गाठोड्दयात बांधून दिले म्हणजे तो स्वर्गाला 
जातो काय ? म्हणून असल्या कल्पनांवर विश्वास ठेवू नये. होय ही गोष्ट खरी आहे की संन्यासी योगक्षेमासाठी 
आवश्यक अस्रणाया गोष्टीपेक्षा जास्त काही स्वत:जबक् ठेवील तर त्याला चोरांपासू त्रास होईल आणि त्या 
द्रव्याचा मोहही त्याला पडेल. परंतु जो विद्वान असेल तो अयोग्य व्यवहार कधी करणार नाही अथवा मोहामध्ये 
फसणार नाही. कारण त्याने प्रधम गृहस्थाश्रमात अथवा ब्रह्मचर्याश्रमात सर्व काही भोगलेले किंवा पाहिलेले 
आहेआणिजो म्ाणूप ब्रह्मचर्याश्नमातून सर संन्यासाश्रम्ात आलेला अस्ता तो पूर्णपणे वैराबुक्त असल्यामुद्ठे 
तो कधी केव्हाही असल्या मोहात फसत नाही.. 

(अश्न) लोक अस्े म्हणतात की जर श्राद्धामध्ये संन्‍्यासी आले किंवा जेवले तर जेवू घालणायाचे पितर 
पत्नून जातात व नरकात पड़तात. 


सत्यार्थप्रकाश' श्०्९ महर्षिदयानंद सरस्वती 


जज मुक्त मेलेल्या पितरांनी बेणे आणि श्राद्धात दिलेले अन्न त्यांगा पोहचणे ही गोष्ट असंभव: 
बेदविरुद्ध व तर्कदुष्ट असल्याने खोट्याच आहेत आणि जे वेतच नाहीत ते पढ्कूर तरी कस्े जाणार ? ईश्राच्या 
व्यवस्थेप्रमाणे आपापल्या पापपुण्यानुसार जीव मरणानतर जन्म घेतात तर तेथून ते कस येक शकतील ? म्हणून 
ही गोष्ट देखील पोटभरू पौराणिक व गोसावी यांनी आपल्या कल्पनेने रचलेली व खोटीच आहे. हो ! संन्याप्ती 
जेथे जातील तेथे हे मृतकश्राद्ध करणे वेदादी शा््रांच्या विरुद्ध असल्याने, ही गो लोकांगा पटवून देतील; 
त्यायोगे हे पाखंड नाहीसे होईल. ् 

(प्रश्न) जोब्रह्मचर्यश्रमातृन संन्यास पेईल त्याला चमतार्थ चालविणे फार अवबड जाईल आणि कामवासता 
ताब्यात ठेवणेही अत्यंत कठिण आहे. म्हणुन गृहस्थाश्रम व वागप्रस्थाश्रम यांचा अनुभव पेतल्यानंतर वृद्धापकाद्ी 
संन्याप्त ध्यावा, हे चांगले आहे काय ? 

(उत्तर) ज्याला निर्वाह करता येत नाही व इंद्ियांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होत्‌ नही त्याने ब्रह्मचर्यावूत 
संन्यास धेऊ नये. परंतु ज्याला आपल्या इंद्रिय विकारंवर ताबा मिक्विता येत अप्ेल त्याने त्ासंन्यास का पेऊ 
नये? ज्या पुरुषाला विषयवासनेचे दोष व वीर्यसरक्षणाचे गुण समजले आहेत वो कधी विषयायक्त होतनाही, 
त्याचे वीर्य विचारूपी अमीच्या इंधतासाएखे असते. त्यातच ते खर्च होते. वैद्य व औषधे यांचौ आवश्यकता 
जशी रोग्याला असते तशी निरोगी व्यक्तीला नसते. याचप्रमाणे ज्या पुरुषाला अथवा ख्लौला विद्येचा व धर्मात्रा 
प्रसार करणे व जगाचे कल्याण करणे हेच प्रयोजन आहे अस्े वाट अप्रेल त्यांनी विवाह करू नये, उदाहरणार्थ 
पंचशिखादी पुरुष आणि गार्गी वौरे ख्निया होऊन गेल्या. 

महणून अधिकारी (सुयोग्य) व्यक्तीनीच संन्‍्यासी होणे हे उचित होव. जो अनधिकारो पुरुष संन्यास घेईल 
तो स्वतःही बुडेल आणि इतरानाही बुढ़वील. ज्याप्रमाणे चक्रवर्ती ग़जा 'सप्राट' अप्तो, त्याप्रमाणे संन्‍्याशी 
"परित्राट' असतो. एवढेच नव्हे तर राजाचा सन्मान व सत्कार फक्त त्याच्या देशात स्व संबंधियां कडून केला 
जातों: पंण संन्यास सर्वत्र पूज्य असतो. 

विद्वत्त्वं च नृपत्त्वं च नैब तुल्यं कदाचन। 

स्वदेशे पूज्यतें राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते ॥१॥ चा.ए. ३ 

हा चाणक्य नीतिशान्लातौल श्लोक आहे: विद्वान आणि राजा यांची कर्पी तुलंगा होऊ शकत ना, | 
कारण राजाचा सन्मान व सत्कार फक्त त्याच्या राज्यातच होतों; तर विद्वानाला सर्वत्र मान व प्रति प्राप्त होते. 
महणून विद्याध्ययन करणें, सुशिक्षण घेणे व बलवान बनणे यांसाठी ब्रह्मचर्यश्रम आणि सर्व प्रकारचे उत्तम 
व्यवहार सिद्ध करण्यासाठी गहस्थाश्रम आहे; विचार, ध्यान व विज्ञान यांच्या वृद्धीसाठी व तपश्चर्या करण्यासाठी 
वानप्रस्थाश्रम आहे आणि वेदादी सत्य शाखांचा प्रचार, धार्मिक व्यवहारांचा स्वीकार व दुष्ट व्यवहारांचा त्याग, _ 
सर्वाना सत्योपदेश करून नि:संदेह बनविष्यासाठी संन्यासाश्रम अहे. परंतु जे लोक संन्यासाच्या सत्योपदेशादी 
मुख्य धर्माचे पालन करीत नाहीत ते पतित होऊन नरकात जातात: महणून संन्याशांनी सदैव सत्योपदेश) 
शंकासमाधान, वेदादी सत्यशाख्तनांचे अध्यापन आणि वेदोक्त धर्माची अभिवृद्धी या गो्टी प्रयलपूर्वक करून 
जगाची उन्नती केली पाहिजे. ; 
वानप्रस्थ संन्यास ११० पाचवा समुल्लास 


डिड्ड जेसंन्यासी नाहीत असे साधू बैरागी, गोसावी, खाकी, जोगी करे लोकांचा समावेश संन्यासाश्रमात 
होतो की नही ? 

(उत्तर) नाही. कारण त्यांच्यात संन्याशाचे एकही लक्षण नाही. ते वेदविरुद्ध मार्ग प्रवृत्त होऊन वेदाहन 
अधिक आपल्या संप्रदावाच्या आचार्यांची वचने प्रमाण मांस्तात; आणि आपल्याच पंथाची प्रशंसा करतात, 
मिध्या प्रपंचात गुंतून आपल्या स्वार्थासाठी इतरांना आपल्या पंथात ओदून फसवितात. जगाची मुधारणा करणे 
तरदूरच राहिले; उलट ते लोकांना फसवून अधोगतीला नेतात; आणि स्वत:चा स्वार्थ साधतात, म्हणुन त्यांची 
गणना संन्याम्ाश्रमात करता येत नही एरंतु ते तर पढ़े स्वार्थाश्रमी असतात, यात मुक्नीच शंका नाही.. 

जेस्वत:ः धमने चालून सायया जगाला धर्माप्रमाणे चालवितात, जे स्वत:बगोबर साय्या जगाला इहलोकी 
महणजे या जन्मात आणि परलोकी म्हणजे दुस॒या जन्मात स्वर्गाचा म्हणजे सुखाचा उपभोग कस्तात व करवितात 
तेच धर्मात्मा, संन्यासी व महात्मा आहेत, 

हेसंक्षेपाने संन्यासाश्रमाचे विवेचन केले. वानंतर राजप्रजाधमांविषयी विवेचन करणार आहोत, 


पञ्चमः समुल्लासः सम्पूर्ण : ॥५॥ 


मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एप. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेढा 'सत्यार्थ प्रकाश' या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेछी मला नव-न॒वीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 

म्हणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास॒ आपल्या आवडीप्रमाणे कुदून ही वाचन केले तरी 
बाचकांना निश्चितच लाभ होईल. 


सत्यार्थप्रकाश १११ महर्षि दयानंद सरस्वती 


सहावा समुल्लास 
राजधर्म 
राजधर्मान्‌ प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेज्ञप: । 


संभवश्ञ यथा तस्य सिद्धिश्ष परमा यथा ॥। १॥ पु. अ.७ शहो. ! 

ते महाराज ऋषीना सांगतात की, “चार वर्ण व चार आश्रम यांच्या व्यवहारांसंबंधी माहिती दिल्यानंतर 
आता मी राजधर्माचे विवेचन करतो. राजा कस्ता असला पाहिजे त्याची नियुक्ति कशी होते, त्याला परमसिद्धी 
की प्राप्त होते, हे सर्व मी सांगणार आहे. ॥ १॥ 

ब्राह्वं प्राप्ेन संस्कार क्षत्रियेण यथाविधि । 

सर्वस्यास्य यथान्यायं कर््तंव्यं परिरक्षणम्‌॥ २॥ मु. अ. ७ श्लो. २ 

जसा परमविद्वान ब्राह्मण असतो तसे विद्वान व सुशिक्षित होऊर क्षत्रियांगा उचित अहे की यो सर्व राज्याचे 
रक्षण न्यायाने योग्य प्रकारे करावे. त्याचा प्रकार अस्रा आहे. ॥२॥ 

राजाने आपले कर्तव्य अशा प्रकरे पार पाडावे :- 

तीन सभांची योजना 

त्रीणी राजाना बिदेें पुरूणि परि विश्वांनि भूषथः सर्दांसि॥ ऋ.॑.३ ए.३८ मं. ६ 

ईश्वर उपदेश करतो की, (राजाना) राजा व प्रजेतील पुरुष मिद्धूर (विदथे) सुखप्राप्तिकारक व 
विज्ञानवृद्धिकारक, राजा व प्रजा यांच्यातील संबंधरूप व्यवहारामध्ये (त्रीणि सदांसि) तीन सभा महणजे विद्यार्य 
सभा, धर्मार्य सभा, राजा सभा स्थापन करून (पुरुणि) पुष्कक प्रकारच्या (विश्रानि) समग्र प्रजासंबंधी, 
मनुष्यादी प्राष्यांना (परिभूषथ:) सर्वप्रकारे विद्या, स्वातंत्रय, धर्म, सुशिक्षण व धन इत्यादीनी अलंकृत करावे. 

तं सभा च समितिश्ञ सेना च॥१॥। उर्ब्व.कां. १५। अनु. व. हम. २ 

(तम्‌) त्या राजधर्माचे (सभा च) त्या तीरही सभांनी (समितिश्व) संग्रामादि व्यवस्था आणि (सेना च) 
सैन्य यांनी मित्दूर पालन करावे. ॥ १॥ 

सर्भ्यः स॒भां में पाहि ये च्‌ सभ्या: संभासद॑: ॥। अर्र्व कां. १ ९। उतु.७। व.५५। मं.६ 


राजधर्म ११२ सहावा समुल्लास 


की 3 


| (सभ्य) सभे 
योग्य मुख्य सभासदा, तू (में) माइया सभेच्या धर्मुक्त व्यवस्थेचे (पाहि) पालन कर आणि (वे च) जे (परध्या:) 


से योग्य असे (सभासद:) सभासद आहेत त्यांनीही सभेच्या व्यवस्थेचे पालन करावे. ॥ २॥ 


याचा अर्थ असा की कुणा एका विशिष्ट व्यक्तीला राज्याचा स्वतंत्र अधिकार देता कामा नये. परंतु 
सभापती राजाच्या आधीन सभा असावी, सभेच्या आधीन राजा, राजा व सभा यांनी प्रजेच्चा आधीन रहावे 
आणि प्रजेने राजसभेच्या आधीन रहावे. असे केले गाही तर, 

राष्ट्रमेज विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुक: ॥ 

विशमेष राष्ट्राया्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमत्ति न पुष्टं पशं मन्‍यत 
इति॥९॥ शत. का. १३ अनु. २ ब्रा. ३ 

जो प्रजेपासून स्वतंत्र स्वाधीन राजवर्ग असतो, (राष्टरमेव विश्याहन्ति) तो रज्यामध्ये प्रवेश करून प्रजेचा 
नाश कल्ते. अर्थात एकटा ग़जा स्वाधीन किंवा उन्मत्त होऊन (गाष्ट्ी वि घातुक:) प्रजानाशक होतो. (विशमेव 
राष्ट्राया्ां करोति) म्हणजे तो राजा प्रजेला खाऊन टाकतो म्हणून राज्यामध्ये कोणीही एकाला स्वाधीर कर 
नये. ज्याप्रमाणे सिहत्याप्रादी हिंख् पशु (पुष्ं पशुं न मन्यते) इतर ध्टपुष्ट पशुंना मारूत खातात त्याचप्रमाणे 
अनियंत्रित उन्पत्त राजा (राष्ट्री विशम्‌ अत्ति) प्रजेचा नाश करतो. तो आपल्या राज्यात कोणालाही वरचढ होऊ 
देत नाही; श्रीमंतरांना लुटतो, अन्यायाने दंड करूत लुबाउतो आणि आपला हेतू साध्य करतो. म्हणून, 

इन्द्रों जयाति न पर्रा जबाता अधिय़॒जो राज॑सु राजयातें। 

च॒र्कृत्य ईड्यो बन्य॑श्ओोपस्यों नम॒स्यो भवेह।। अवर्व. का. ६। उतु. १० व. ९८मं. १ 

हे मुुष्यांनो ! जो (इह) या मनुष्य समाजात (इन्द्र:) परम ऐश्वर्याचा कर्ता व श्रूंगा (जयाति) जिंकू 
शकणारा, (न पराजयाता) शत्रंंकडून पराभूत न होणारा, (राजसु) राजांमध्ये, (अधिराज:) सर्वश्रेष्ठ विराजमान 
(राजयातै) प्रकाशमान होतो. (चकुत्य:) सभापती होण्यास अत्यंत योग्य, (ईड्य:) प्रशंसनीय 
गुणकर्मस्वभावयुक्त, (वन्द्र:) सत्कर्म करण्याम्त योग्य, (चोपसद्य:) जब जाण्यास व शरण देण्यास योग्य, 
(नमस्य:) सर्वानी नमस्कार करण्ास योग्य असतो. त्यालाच सभापती (भव) राजा करवा. 

राजाची लक्षणे 

इम॑ देंबा5 असप॒त्नं ६सुंबध्ब॑ मह॒ते क्षत्रार्य महते ज्यैब्ठब्योय महते 
जान॑राज्यायेन्द्रस्येन्द्रियार्य ॥ १॥ वजु. अ. धरम. ४० 

है (देवा:) विद्वान, राज प्रजाजनहो, तुम्ही (इमम्‌) अशा प्रकारच्या पुरुषाला (महते क्षत्राय) मो्या 
चक्रवर्ती राज्यासाठी (महते ज्यैष्ठधयाय) सवाहून मोठे होष्यासाठी (महते जानराज्याय) मोठमोठ््या विद्वानांनी 
युक्त अशा राज्याचे पालन करण्यासाठी (इन्द्रस्य इन्द्रियाय) परम ऐश्रर्ययुक्त राज्याचे व धनाचे रक्षण करण्यासाठी 
(असपल* सुवध्वम्‌ ) सर्वसंमती करून सर्वश्र पक्षपातरहित, पूर्ण विद्यायुक्त, विनयशौल, सर्वांचा मित्र, अशा 
लोकनियुक्त सभापतीला, राजाला सर्वसत्ताधीश मानून सारा भूगोल म्हणजे सारे जग शतरुरहित करा आणि 


सत्यार्थ प्रकाश ११३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


डे व; सन्त्वायुधा पराणुदें बीव्दू उत प्रतिष्कर्भें। 
88036 2202-25 नल तप ॥ क्र. यू. ३९/मं.२ 
कम रत की है राजपुरुषांनो, (व: ) तुमची (आयुधा) आमेवादि अब्ने शततघनी (तोफा) भुशुंडी 
(बंदुका), धनुष्य-बाण, तलबार, आदी श्र शबरंचा (पराणुदे) पराजय करण्यासाठी व (उत प्रतिष्कभे) त्याना 
रोखण्यासाठी (वीनू) प्रशंसित आणि (स्थिर) हढ (सन्तु) अस्तावीत, (युष्माकम्‌) तुमची (तविषी) सेना 
(पनीयसी) प्रशंसनीय (अस्तु) असावी जेणे करून तुम्ही नेहमी विजयी व्हावे. (मा मर्त्यस्य मायिन:) परंठु जो 
निंदनीय व अन्यायरूपी काम करीत असेल त्याच्यासाठी वर सांगितलेली शत्ाब्ले नस्ावीत. याचा अर्थ असा की 
जोपय॑त माणसे धार्मिक असतात तोपय॑तच त्यांच्या राज्याची वृद्धी होत असते. पण जेव्हा ती दुाचारी बनतात' 
तेब्हा त्यांचे गज्य नश्प्रष्ट होते. 

महाविद्वानांता विद्यासभेचे अधिकारी, धार्मिक विद्वानांना धर्मप्रभेचे अधिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषाना 
राजसभेचे सभासद बनवावे; आणि त्यांग्रध्ये सर्वोत्तम गुणांनी, क्मनि व स्वभावान युक्त महान पुरुष असेल तर 
त्याला राजसभेचा सभापती मानून सर्व प्रकोरे सरवानी आपली उम्नती करावी. तिन्ही सभांच्या संमतीने राजनीतीचे 
उत्तम नियम करावेत आणि त्या नियमानुसार सर्व लोकांगी वागावे. सर्वाच्चा संमतीरे सार्वजनिक हिताची कामें 
करावीत, माणसाने सर्वांचे हित करण्यासाठी पत्र असावे आणि धर्मपुक्त कामांत जी जी स्वत:ची कामे आहेत 
त्या त्या साठी स्वतंत्र असाबे. पुनः त्या सभापतीचे गुण कसे असले पाहिजे? 


चन्व्रवित्तेशयोश्रैतर मात्रा नित्य शाक्नती: ॥ १॥। पु. अ. ७ उततो. ४ 

तो सभाधीश राजा इन्द विजेप्रमाणे शौद्र ऐश्वर्य संपादन करणारा, वायुप्रमाणे सर्वाना प्राणांसारखा प्रिय 
असणारा व अंत:करणातील गोष्ट जाणणारा, यम महणजे निष्पक्ष न्‍्यायाधीशाप्रमाणे वागणारा, सूर्यप्रिमाणे 
न्याय, धर्म, विद्या, यांचा प्रकाशक आणि अन्धकार म्हणजे अविद्या व अन्याय यांचा निरोधक, अमौप्रमाणे 
दुष्टांचे भस्म करणारा, वरुण महणजे बांधणान्या सारखा, दुशंना अनेक प्रकारे बांधणारा, चंद्रासारखा श्रेष्ठ 
पुरुषांना आनंद देणारा, कुबेराप्रमाणे खजिने भरून ठेवणारा असा (तो सभाषती ) असावा. ॥ १॥ 

तपत्यादित्यवच्चैष चक्षूंषि च मनांसि च। 

न चैन भुवि शक्नोति कझ्ििदप्यभिवीक्षितुम्‌॥ २॥ श्तु. अ. ७ शलो. ६ 

तो सूर्याप्रमाणे प्रतापी, आपल्या तेजाने सर्वाना बाहेरून व आतून मनाला ताप्रविणारा असतो. पृथ्वीच्या 
पाठीवर त्याच्याकड़े करड्या नजरेने पाहण्यास कोणीही समर्थ नसतो.॥ २॥ 

सोडग्निर्भवति बायुझ् सोई्क: सोम: स घर्मराट्‌। 

स कुबेर: स वरुण: स महेन्द्र: प्रभावत: ॥३॥। मु. अ. ७ लो. ७ 

जो आपल्या प्रभावानें अमी, वायु, सूर्य व सोम यांच्यातील गुणानी युक्त, धर्म प्रकाशक, धन वर्धक 
दुष्टांना बठणीवर आणणारा मोठा ऐश्रर्यशाली असावा तोच सभाध्यक्ष किंवा सभेश होण्यास 
योग्य असतो.॥३॥ 


राजधर्म ११४ सहावा समुल्लास 


न खराराजा कोण ते पाह :- 
शिक्षे संबंधी विवेचन 

स राजा पुरुषो दण्ड: स नेता शासिता च सः । 

चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभू: स्मृत: ॥ १॥॥ पु अ ७ इलो. १७ 

जो दंड आहे तोच पुरुष राजा, तोच न्यावाचा प्रचारक, तोच सर्वांचा शास्रक व तोच चार वर्ण व चार 
आश्रम वांच्या धर्माचा प्रतिभ म्हणजे जामीन आहे. ॥१॥ 

दण्ड: शास्ति प्रजा: सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति। 

दण्ड: सुप्तेषु जागर्त्ति दण्ड धर्म बिदुर्बुधा: ॥२॥ रु: अ: ७३लो. १६ 

दंड हाच प्रजेचा शासनकर्ता, सर्व प्रजेचा रक्षक, सारी प्रजा झोपली अस्त जागणारा आहे;-म्हणून 
बुद्धिमान लोक दंडालाच धर्म म्हणतात. ॥२॥ 

समीक्ष्य स धृत: सम्यक्‌ सर्वा रब्जयति प्रजा: । 

असमीक्ष्य प्रणीतस्तु बिनाशयति सर्वत: ॥३॥ पु. अ. ७ हल. (९ 

जो दंड योग्य प्रकारे विचार करून धारण केला जात तो साया प्रजेला आन॑दित करतो आणि जो दंड 
अविचाराने वापरला जातो तो सर्व बाजूंरी राजाचा वित्राश करतो आहे. ॥३॥ 

इष्येयु:स सर्ववर्णाक्ष भिद्येरन्‌ सर्वसेतव: ॥ 

प्रकोपश्न भवेद्ण्डस्य बिश्रमात्‌॥४॥ पु. अ. ७ हलो. २४ 

दंड ससेल तरसर्व वर्ण दूषित होतील आणि सरव॑ मर्यादा छिम्रभिन्न होतील, देंडाचा योग्य वापर न झाल्यास 
सर्व लोकांवर प्रकोप होत असतो. ॥४॥ 

अन्न श्यामो कल अल 'पापहा। 

प्रजास्तत्र न' 'पश्यति॥५॥ (तु. अ. ७ श्लो. २५ 

जेथे कृष्णवर्ण, रक्तनेत्र, भयंकर पुरुषासमान पापांचा नाश करणारा दंड सर्वत्र संचार करतो तेथे 
प्रजा मोहवश न होता आनंदित होते. मात्र जेथे दंड चालविणारा शासक पक्षपातरहित विद्वान असेल तरेंच 
असे घड़ते. ॥५॥ 

तस्थाहु: संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌। 
समीक्ष्यकारिण प्राज्ञं धर्मकामार्थको बिदम्‌ ॥ ६॥ पर. अ. ७ लो. २६ 

जो शासक सत्यवादी, विचार करणारा, बुद्धिमान आणि धर्म, अर्थ व काम सिद्ध करण्यात पंडित असतो 
तोच दंड देण्यास योग्य आहे, असे विद्वान लोक म्हणतात.॥॥६॥ 

त॑ राजा प्रणयन्सम्यक त्रिवर्गेणानिबर्द्धते । 

कामात्मा विषम: क्षुद्रो दण्डेनेत निहन्यते ॥॥७॥॥ मु बलों २७ 

जो राजा उत्तम प्रकारे दंड चालवितो तो धर्म, अर्थ आणि काम यांची सिद्धता वाढवितो आणि जो 
विषयलंपट, वाकडद्या मागनि जाणारा, ईर्ष्या करणारा, क्षुद्र व नीच बुद्धीचा न्यायाधीक्ष असतो तो त्या दंडानेच 


मारला जातो. ॥७॥ 
सत्यार्थ प्रकाश ११५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


/>>>>>ब्जलल्लल् ल्ओं 


ः्ज हि समुहत्तेजो दुर्धसश्षाकृतात्मभि: । 
धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌॥ ८॥ पु अ. ७ इलो. २८ 
अशा प्रकारे दंड हा अत्यंत तेजोमय असल्यामुक्के त्याला अविद्वान अधर्मात्मा धारण करू शकत नाही. 
तेब्हा तो दंड अधार्मिक राजाचा त्याच्या कुटुंबासह नाश करतो. ॥८॥ 
सो5सहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना। 
नशकक्‍्यो न्‍्यायतो 8 30350 ४०:55 मु. अ. ७ श्लो, २९ 
कारण ज्याला आप्त पुरुषांचे साह्य नाही, जो अशिक्षित, अविद्यावान, विषयलंपट व मूह आहे तो 
न्याययुक्त दंड देण्यास कधीही समर्थ होऊ शकत नाही. ॥९॥ 
शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्रनुसारिणा। 
प्रणेतुं शक्यते दण्ड: सुसहायेन घीमता ॥ १ ०॥ पु. अ. ४ लो. ३० 
आणि जो पवित्रात्मा, सत्याचरण करणारा, सत्पुरुषांच्या सहवासात राहणारा, नीतिशद््ाप्रमाणे यथायोग्य 
चालणारा, श्रेष्ठ पुरुषांकडून साह्ष प्राप्त होणारा व बुद्धिमान असतो तोच न्यायरूपी दंडाचा वापर करण्यास समर्थ 


असतो.॥! ० महणून, 
राजाची कर्तव्ये 

सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च। 

सर्वलोकाधिपत्यं च बेदशास्त्रविदर्हति ॥ १॥ -बु. अ. १३ हो. १०० 

सर्व सैन्य आणि सेनापतीच्या वर राजाधिकार दंड देण्याच्या व्यवस्थेचे सर्वोच्च अधिपत्य आणि या 
स्वावर विद्यमान सर्वाधीश राज्याधिकार अशा चार सर्वोच्च अधिकासथानांवर संपूर्ण वेदशाब्लांमध्ये प्रवीण, 
पूर्ण विद्यायुक्त, धर्मात्मा, जिरेंद्रिय व सुशील अशा लोकांचीच स्थापना केली पाहिजे, याचा अर्थ असा की 
मुख्य सेनापती, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान आणि राजा हे चौषे सर्व विद्यामध्ये पूर्ण विद्वान 
असले पाहिजेत. ॥ १॥ 

दशाबरा बा परिषद्‌ य॑ धर्म परिकल्पयेत्‌। 

ज्यबरा बापि वृत्तस्था तं धर्म न बिचालयेत्‌ ॥ २॥ मनु. अ. १२/३लो. ११० 

कमीत कमी दहा विद्वानांची किंवा निदान पक्षी तीन विद्वानांची, एक सभा किंवा समिती जशी व्यवस्था 
करील त्या धर्मसभेच्या अथवा विद्वत सभेच्या व्यवस्थेचे उल्लंघन कोणी करू नये. ॥ २॥ 

ज्यैविद्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः । 

अ्रयश्षाश्रमिण: पूर्व परिषत्‌ स्याहशावरा ॥३॥ पु. ज. १२ लो. १११ 

या सभेमध्ये चारही वेद, न्यायशाब्र, निरक्त, धर्मशात्न यांचे ज्ञान असलेले विद्वान सभासद असावेत परंतु 
ते ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वागप्रस्थी असावेत तेव्हा अशा सभेमध्ये दहाहन कमी विद्वान असू नयेत. ॥३॥ 

सामवेदविदेव च। 
ज्यबरा परिषज्जेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ४॥॥ र-ु. अ. १२ इलो. ११२ 


राजधर्म श्श्द सहावा समुल्लास 


. आैयक्च्थोथथागाप फ फ कक ॉचकण/य 5444 कक नमक नई 


त्या सभेमध्ये ऋगेद, यजुर्वेद व सामवेद जाणणारे किमान तौन सभासद तरी असावेत. त्यांनी 
व्यवस्था करावी. त्या सभेने केलेल्या नियमांचे उल्लंघन कोणी करू वये. ॥ ४॥ 

एको5पि बेदविद्धर्म य॑ व्यवस्थेद्‌ द्विजोत्तम: । 

स विज्ञेय: परो धर्मों नाज्ञानामुदितो5युतैः ॥५॥ रू. ब. १२ एलो. (१३ 

जरी एकच पण सर्व वेद जाणणारा, द्विजांमधील उत्तम संन्यासी ज्या धर्माची व्यवस्था (रचना) करील तोच 
सर्वश्रेष्ठ धर्म होय. कारण हजारो, लाखो, करोड़ो, अज्ञानी लोकांनी एकत्र येऊन जी काही व्यवस्था केली 
असेल ती मुछ्लीच मानता कामा नये. ॥५॥ 

अव्रतानाममन्त्रणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌। 

सहस््रशः समेतानां परिषत्त्यं न बिद्यते ॥६॥ रु. अ. १२ हलो. ११४ 

जे लोक ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण आदी व्रत, वेदविद्या व विचार रहित, जन्मापासूनच जे शुद्राप्रमाणे वर्तन 
करतात असे हजारो एरुप जमले तरी देखील सभा म्हणविली जाणार नही. ॥ ६॥ 

ये बदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विदः । 

तत्पापं शतधा भूत्या तद्क्तननुगच्छति ॥७॥ रु. अ. ।३। इलो. ११५ 

जे अविद्यावान, मूर्ख, वेदांचे ज्ञान नसणारे पुष्य ज्याला धर्म म्हणतील त्याला मुद्वीच मान्यता देऊ नये. 
कारण जे लोक मूर्खानी सांगितलेल्या धर्मानुसार चालतात त्यांचेमागे शेकडो प्रकारची पापे लागतात. ॥७॥ 

महणून विद्यासभा, धर्मसभा व राज्यसभा या ठौन्‍्ही संस्थांमध्ये मू्खांना कधीही भरती करू नये. तथापि 
त्यांमध्ये नेहमौच विद्वान व धार्मिक पुरुषांना नियुक्त करावे. त्यात असणारे सर्व लोक असे असावेत :- 

राजा व सभासदांची योग्यता 

ब्रैविद्येभ्यरत्रयीं विद्यां दण्डनीतिंच शाक्षतीम्‌। 

आन्यीक्षिकीं चात्मविद्यां वार््तारमभाँझ लोकत: ॥ १॥ पु.अ. ७ एलो. ४३ 

ज्यांना चारही वेदांतील कर्म, उपासना व ज्ञान या तौन विद्या अवग॒त असतील, सनातन दंडनीती, 
न्यायविद्या व आत्मविद्या महणजे परमात्म्याचे गुण, कर्म व स्वभाव वथावत जाणण्याची ब्रह्मविद्या यांचे ज्ञान 
असेल तसेच लोकांशी संभाषणाचा प्रारंभ (सांगणे व विचारणे) ज्यांनी शिकून घेतला अस्रेल तेच राजा, 
राजसभेचे सभासद किंवा सभापती होऊ शकतात, ॥ १॥ 

इंद्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्दिधानिशम्‌। 

जितेन्द्रियो हि शक्नोति बशे स्थापयितु प्रजा: ॥२॥ पु. उ. ७ लो. ४६ 

सर्व सभासद व सभापती यांनी जितेच्द्िय अर्थात इंद्रियांवर ताबा मित्धवून सदैव धर्माप्रमाणे वर्तन करावे 
आणि अधर्मापासून दूर राहावे, दूर राहविल्या जावे त्यासाठी त्यांनी रात्रंदिन ठरलेल्या वेल्ी योगाभ्यास सुद्धां 
करावा. कारण जो जितेन्द्रिय आपल्या इंद्रियांना महणजे मन, प्राण व शरीररूपी प्रजेला जिंकल्याशिवाय तो. 
आपल्या राज्यातील बाहेरील प्रजेला ताब्यात ठेवण्यास कधीही समर्थ होऊ शकणार नाही॥ २॥ 


सत्यार्थ प्रकाश श्श्छ महर्षि दयानंद सरस्वती 


कु व्यसनांचा निषेध 

दश कामसमुत्थानि तथाष्टी क्रोधजानि च। 

व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌॥ ३॥ पु. अ अशलो. ४५ 
कामापासून दहा व क्रोधापासून आठ दुष्ट व्यसन की ज्यामध्यें अंडकलेला भोणुस हृदोत्साहीं होऊन 
भोठ्या मुष्किलौने स्वत:ची सुटका करू शंकतो. म्हणूर त्यांना माणसाने प्रथलपूर्वक सोडावे व 
सोडवावे.॥३॥ 


कामजेषु प्रसक्तो हि सर 25 2:38 ॥ 
बियुज्यते3र्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनैव तु ॥४॥ पतु. 3.७ उलो. १६ 


कारण जो राजा कामवासमेतून निर्माण होणाया दहा दुष्ट व्यक्षनाते फस्तों तो अर्थाला म्हणजे राज्य, धन 
इत्यांदीना मुकतो व धर्माला पारखा होतों; आणि जो क्रोधापासून उत्पन्न होणा्या आठ वाई व्यपनांत गुंततों 
त्याला तर शरीरालाही मुकावे लागते.॥४॥ 

मृगयाक्षो दिवास्व॒प्न: परिवाद: स्त्रियों मद: । 

तोर्य्यत्रिकं बृथाट्या च कामजो दशकों गण: ॥५॥ बुु अ. इलो. ४७ 

कामापायून उत्पन्न होणारी व्यसने अशी आहेत :- गृगया महणजे शिकारीचा खेल, (अक्ष) महणजे 
फाशांचा खेल, जुगार, दिवसा झोपणे, कामविषयक गोष्टी करणे किंवा इतरांची निंदा करणें, अत्यधिक ख्ीसंगे 
करणे, मादक द्रव्यांचे म्हणजे दारू, अफू, भांग, गांजा, चस्स इत्यादींचे सेवर करणे, गाणें-ब॑जावणे, नाचणे, 
नाच करविणे, पाहणे व ऐकणें, निष्कारण इकड़े तिकड़ें भटकणे ही दंहा कामोत्पन्न व्यसने आहेत. ॥५॥ 

पैशुन्यं साहसं द्रोह ईरष्यासूयार्थदूषणम। 

बाग्दण्डजं च पारुष्य क्रोध्यजोडपि गणो$४कः ॥६॥ रु. अ छ इलो. ४८ 

क्रोधापासून उत्पन्न होणारी आठ व्यसने अशी आहेत :- पैशुन्वम्‌' म्हणजे चुगली करणें, विचार न करता 
बढ्॑जबरीने एजा्या ख्लौशी कुकर्म करणे, द्रोह करणे; (ई्या' म्हणज़े दुसत्याची उन्नतीं पाहून जढफके, 
'असूया' महणजे दोषांना गुण व गुणांना दोष समजणे, 'अर्थदृषण' म्हणजे अधर्मुक्त दुष्कृत्यांमध्ये धनादीचा 
व्यय करणे, कठोर वचन बोलणे, अपराधावाचून टाकून बोलणे अथवा विशेष शिक्षा काणे, है आठ दुर्गुण 
क्रोधापासून उत्पन्न होतात. ॥६॥ 

इबोरप्येतयोरूल य॑ सर्वे कबयो बिदुः । 

त॑ यत्नेन जयेल्लोभं तज्जावेताबुभो गणौ॥७॥ मु. अःछलों, ४९ 

लोभापासून ही कामज व क्रोधज व्यपरने निर्माण होतात ही गोश सर्व विद्वान लोक जाणतात, पहणून या सर्व 
दुर्गुणांच्या मुछाशी असलेल्या लोभाचा सनी प्रयलपूर्वक त्याग करावा. ॥७॥ 

*. पानमक्षा: स्त्रियक्षैव मृगया च यथाक्रमम्‌। 
एतत्कष्टतर्म विद्याच्चतुष्के कामजे गणे ॥८॥॥ पतु. अ. ७ इलो. ५० 


राजधर्म श्श्ड सहाबा समुल्लासः 


उत्पन्न होणाय्या दा दुर्गुणापैकी चार फारच भयंकर आहेत :- (६) मद्यादि मादक द्रव्यांचे 
सेवन. (२) फाशांचा खेल किंवा जुगार. (३) ब्लियांशी अती संग करणे. ( ४ ) शिकार खेगे. ही चार महादुषट 
व्यसने आहेत. ॥८॥ 

दण्डस्थ पातन चैब बाक्‌ पारुष्यार्थदूषणे। 

क्रोधजे5पि गणे बिद्यात्कष्टमेतस्त्रिकं सदा ॥ ९॥। रु. व. ७ हलो. ५१ 

क्रोधापायून उत्पन्न होगाया आठ दुगुणांपैकी (१) अपराधावाचून शिक्षा करणे, (२) कठोर वचन 
बोलणे व (३) अन्यायतत कामी द्रव्य खर्च करणे हे तीर दुर्गुण अत्यंत दु:खदायक आहेत. ॥९॥ 

सप्तकस्यास्थ वर्गस्य सर्वश्रेव्ानुधंकगिण: । 

पूर्ब पूर्व गुरुतरं व्रद्यात्‌ व्यसनमात्मबान्‌॥ १ ०॥ पु. उ. » इलो. ५२ 

यासातदु्गुणामध्ये पहिल्यापेक्षा दुपरा जास्त भयंकर आहे. दरव्याच्या अपव्ययापेक्षा कठोर वचन, कठोर 
बचनापेक्षा अन्यायाने शिक्षा करणे, त्याहन शिकार खेढणे, त्याहन अधिक ख्ियांशी जादा संग, त्याहून जुगार 
आणि त्याहन मद्यादी मादक पदार्थांचे सेवन करणे हे अत्यंत वाईट व्यसन आहे .॥१०॥ 

व्यसनस्य च मृत्योश्न व्यसन कष्टमुच्यते। 

व्यसन्यधो5धो ब्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृत: ॥ १ १॥॥ हब. अ. ७ इलो. ५३ 

बाईट व्यसनात रतण्यपेक्षा मरणे जास्त चांगले, यात हाच निश्चय आहे. कारण दुराचारी पुरुष जास्त 
जगला तरतो अधिकाधिक पाप करून अधोगतीला जाणार व अधिकाधिक दु:ख होणार पण जो कोणत्याही 
व्यसनात गुंतत नाही तो मरून गेला हरी त्याला सदैव सुखच मिक्रत राहील. म्हणूत विशेषत: राजा व सर्व 
मनुष्यांना उचित आहे की सर्वानी शिकार, मद्यपान कौरे दुष्ट व्यसनांपामून दूर राहन चांगली धर्मपुक्त सत्कृत्ये 
आपापल्या गुण-कर्म-स्वभावानुसार नेहमी करौत राहावे. ॥ १ १॥ 

राजसभासद व मंत्री कसे असावेत ? 

राजसभासद व मंत्री यांचे लक्षण 

मौलान्‌: 22:4० ४ शूरॉल्लब्घलक्ष्यान्‌ कुलोद्गतान्‌। 

सचिवान्सप्त चाष्टो वा प्रकुर्बीत परीक्षितान्‌॥ १॥॥ मु. अ, ७ एलो. ५४ 

स्वराज्यात, स्वदेशात जन्मलेले, वेदादी शात्रे जाणणारे, शुरवीर, ज्यांचे लक्ष व विचार निष्फक होत नही 
आणि कुलीर, ज्यांची सर्व प्रकारे उत्तम परीक्षा करण्यात आलेली आहे, असे प्तात किंवा आठ उत्तम, धार्मिक, 
चतुर 'सचिवान्‌' म्हणे मंत्री करावेत. ॥ १॥ 

अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌। 

विशेषतो$सहायेन किन्तु राज्य महोदयम्‌ ॥ २॥ सु. ज. » इलो. ५५ 

कारण, अगदी सोपे काम असले तरी इतरांच्या विशेष मदतीशिवाय एकटबाने ते करणे अवधड जाते. 
असे असल्याने एवढा मोठा राज्य कारभार एकट्याला कसा चालविता येईल ? म्हणून एका माणसाला राजा 
बनविणे आणि त्याच्या एकट्याच्याच बुद्धीवर सारा राज्य कारभार सोपविणे अत्यंत वाईट आहे. ॥२॥ 


सत्यार्थ प्रकाश श्श्९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


डर कु चिन्तयेन्नित्यं सामान्य सन्धिविग्गहम्‌। 

स्थान समुदय गुप्ति लब्धप्रशमनानि च॥ ३॥ र-ु. अ. ७ शतो. ५६ 

महणून सभापतीने नियमितपणे राज्यकारभारात कुशल अशा विद्वान मंत्रयांशी विचार विनिमय करावा, 

कोणाशी (सन्धि) मैत्री, कोणाशी (विग्ह) संघर्ष करावा, (स्थान) परिस्थिती व काल्वेढ पाहून केव्हा गप्प 

बसावे, आपल्या राज्याचे रक्षण करून कसे स्वस्थ राहावे, (समुदयम्‌) आपली बाजू वरचढ असेल अशावेलली 

दृषटशब्रूवर कशी चढाईकरावी, (गुप्तिम्‌) मूढ राजसेता व खजिना आदीचे रक्षण कसे करावे, (लब्थप्रशमनानि) 

जे-जे प्रदेश मिवविले अतौल तेथे उपद्रव देणान्यांचा बंदोवस्त करन शांतता कशी स्थापन करावी या पहा 

गोष्टीचा दरोज मंत्रयांशी विचार विनिमय करवा. ॥३॥ 

तेषां स्व स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक्‌ पृथक्‌। 

समस्तानाश कार्य्येंषु विदध्याद्धितमात्मन: ॥४॥ मनु. अ. ७ लो. ५७ 

विचारानेच प्रत्येक सभासदाशी वेगवेगछी सललामसलत करावी आणि सर्वाचे महणणे ऐकून बेतल्यावर 

बहुमतानुसार जे काम आपल्या व इतरांच्या हिताचे असेल ते करू लागावे.॥ ४॥ 

अन्यानपि प्रकुर्बीत शुचीन्‌ प्राज्ञानवस्थितान्‌। 
सम्यगर्थसमाहतृनमात्यान्सुपरीक्षितान्‌॥५॥ मनु, अ. ७ एलो, ६० 

याचप्रमाणे आणखीही पवित्नात्मा, बद्धिमंत, निश्चयात्मक बुद्धीचे, अनेक वस्तूचा मंग्रह कण्यात अत्यंत 

चतुर अशा लोकांची पारख करून त्यांना मंत्री बनवावे, ॥५॥ 

निरवर्त्तेतास्थ यावद्धिरितिकर्तव्यता नृभि: । 

ताबतो3तन्व्रितान्‌ दक्षान्‌ प्रकुर्बीत बिचक्षणान्‌॥६॥ रु. अ ५ श्लो. ६ 

कार्यसिद्धीसाठी जितक्या माणसांची आवश्यकता अस्लेल तेवढ््ांना उद्योगी, बलवान व अत्यंत' चतुर 

अशा मुख्य मुख्य पुरुषांना अधिकारी म्हणजे गोकर करावे. ॥६॥ 

तेषामर्थे नियुब्जीत शूरान्‌ दक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌। 

शुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्तर्निवेशने ॥७॥। पु. अ. ७ फलो. ६२ 

त्यांच्या हाताखाली शुरवीर, बलवान, कुलीन, पवित्र नोकरांना मोठमोठ्या कामासाठी प्रोपवावीत' 

आपणि भिती बाढ्गणान्या लोकांना घरातील कामांवर नेमावे, ॥७॥ 


अंत:करणातील भाव ओक़खतो व भावी काढात काय हो णार ते जाणतो जो सर्व शा्रामध्ये विशारद चतुर 
अहे त्या दूतालाही नोकरीवर ठेवावे. ॥८॥ 


राजधर्म १२० सहावा समुल्लास 


। शुचिर्दक्ष: स्मृतिमान्‌ देशकालबित्‌। 
बपुष्मान्वीतभीर्बाम्मी दूतो राज्ञ: प्रशस्यते॥ ९॥ उन. अ. ७ हलो. ६४" 
हा राजदूत असा असावा की जो राज्य कारभारात स्वारस्थ असणारा, अत्यंत उत्साही, निष्कपटी, 
पवित्रात्मा, चतुर, खुप जुन्या काछच्या गोष्टी न विसरणारा, देशकाछ्ावर्तमानाप्रमाणे वर्तनानुसार वर्तमान 
कार्यकर्ता, सुंदर, देखणा, निर्भव व मोठा वक्ता असावा. तोच राजाचा दूत हो प्यास प्रशस्त आहे. ॥९॥ 
कोणाला कोणते अधिकार देणे योग्य आहेत ? 

मंत्र्यांचे कार्य 
अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे बैनयिकी क्रिया । 
जृपतौ कोशराष्टे च दूते सन्धिजिपर्ययौ ॥ १॥ पु. अ. ७ इलो. ६५ 
अमात्याला दंडाधिकार अस्ावा. दंड म्हणबे शिक्षा देताना विनयता अर्थात को णावरही अन्याय रुप दंड 
होता कामा नये राजाचे अधिनस्थ राज्याचा खजिना व सर्व कामे राजसभेच्या आधौन असावीत; आणि 
कोणाशीही मैज्री किंवा वैर करण्याचा अधिकार दूताला द्यावा. ॥ १॥ 
दूत एब हि सन्धत्ते भिनत्त्येव च संहतान्‌। 
दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन बा न बा॥ २॥ यु. अ. ७ हलो. ६६ 
ज्यांच्यात फूट पडली आहे त्यांच्यात मेछ आणि एकी झालेल्या दुष्टामध्ये फाटाफूट निर्माण कावी 
दूताने असे कार्य करावे जेणेकरून शतरूंमध्ये फूट पड़ावी हे कार्य करणायास दूत अस्ले महणतात. ॥ २॥ 
बुदृध्चा च सर्ब॑ तत्त्वेन परराज चिकीर्षितम्‌। 
तथा प्रयत्नमातिष्ठे्यथात्मानं न पीडयेत्‌॥३॥ रु. अ. ७ ३लो. ६८ 
सभापती व सर्व सभासद किंवा दूतादी वधायोग्याकडून दुसन्या विरोधी राजाचा हेतू ओढखून त्या 
राजापासून आपल्याला त्रास होणार: ना ही, असा प्रयल करावा, ॥३॥ 

राजरक्षणाचे उपाय 


दुर्गाची लक्षणे 
धनु्दग महीदुर्गमब्दुर्ग वरारक्षमेत वा। 


नृदुर्ग गिरिदुर्ग बा समाश्रित्य बसेत्पुरम्‌॥४॥ पर. अ. ७ इलो. ७० 
यास्ाठी जेथ्े सुंदर जंगल आहे व धनधान्य उत्तम प्रकारे उत्पन्न होऊ शकते अशा ठिकाणी (धनु) 


धनु्धारी पुरुषांनी वेढलेला (महीदुर्गम्‌) भुईकोट किल्ला बांधावा. त्याच्या सभोवती (अब्दुर्गम्‌) पाण्याने 
भरलेला खंदक असावा. तसेच (वार्क्षम) चारही बाजूंता वर असावे, (दुर्ग) चारही बाजूंगा सेना रहावी, 
(गिड्र्गम्‌) सभोवत्ी डोंगर असून मध्ये परकोट बांधून त्याच्या आत नगर वसवावे, ॥४॥ 

एकः शत योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः । 

शतं दशसहस्त्रणि तस्माददुर्ग बिधीयते ॥५॥ उन. अ. ७ शलो. ५४ 


सत्यार्थ प्रकाश १२१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


डर चारी बाजूना ( प्राकार) प्रकोट बांधावेत. कारण प्राकारात असणारा एक वीर धनु्धरी शस्रसज 
पुरुष शंभर माणसांशी लढ्ू शकतो आणि असे शंभर वीर दहा हजारांशी युद्ध करू शकतात. म्हणून दुर्ग किंवा 
किल्ले बांधणे उचित आहे. ॥५॥ 

तत्स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन बाहनै: । 

ब्राह्मणै: शिल्पिभियन्त्रै्यजसेनोदकेन छा ॥॥६॥। 5दु. अ. ७ लो. ७५ 
त्यादुर्गामध्ये शब्रास्ते, धन- धान्य, वाहने, अध्यापर व उपदेश करणारे ब्राह्मण, कारागीर, यंत्रे, नाना 
प्रकारच्या कला, (यवस्तेन) चारा, गवत व पाणी इत्यादीचा साठा संपन्न अर्थात परिपूर्ण असावा, ॥६॥ 
तस्थ मध्ये सुपर्याप्ते कारयेद्‌ गृहमात्मन: । 

गुप्त सर्वत्तुकं शुभ जलवृक्षसमन्वितम्‌॥७॥ रु. अ. ७ तो. ५६ 
त्याच्या मध्यभागी जल, वृक्ष, पुष्प आदी सर्वप्रकारे सुरक्षित, पर्व ऋतूंमध्ये मुखकारक, श्वेतवर्ण आणि 
सारा राज्यकारभार चालविष्यास पुरेल असे विशाल भवन आपल्यासाठी राजाने बनवावे. ॥ ७॥ 
तवध्यास्योहहेद्धायां सवर्णां लक्षणान्विताम्‌। 

कुले महति सम्भूतां हां रूपगुणान्विताम्‌॥८॥ तु. अ. ७ इलो. ५० 
त्याप्रमाणे ब्रह्मचर्यश्रमात विद्या शिकून इतके ग़जकार्य केल्यानतर सौदर्यवती, गुणवान, हृदयाला प्रिय 
वाटणारी, उत्तम कुछात जन्यले ली मुंदर लक्षणानी युक्त, क्षत्रिय कुछातील आणिं आपल्या सारख्याच विद्यादी 
गुणकर्म स्वभावाने युक्त असणाया या एकाच कन्येशी विवाह करावा इतर सर्व द्धियां अगम्य समजून त्यांच्याकडे 
नजरेनेही पाहू नयें. ॥८॥ 


पल गुल शक का मवशीन अत सा शु. अं छहलो: ४८ 


राजघरातील अमिोत्र व पक्षेष्टी वरेरे धार्मिक कृत्ये करण्यासाठी पुरोहित व ऋत्विज यांचा स्विकार 
करावा आणि आपण सदैव राज्यकारभारात तत्पर राहावे. रात्नंदिवस राजकार्यामध्ये गदून जाणे आणि को णतेही 
राजकार्य बिघड़ू न देणे हेच राजाचे संध्योपासनादी कर्म आहे. ॥९॥ 

राज्यकारभाराचे सामान्य नियम 

सांवत्सरिकमाप्तैश्न राष्ट्रादाहारयेद्‌ बलिम्‌। 

स्थाच्यम्नायपरो लोके वर्त्तेत पितृब्नूषु ॥ १॥॥ पु. अ. ५ इलो, ८० 

राजाने प्रजेकडून वार्षिक कर आप्त- विद्वान पुरुषाद्वारे ग्रहण करावा. सभापतीरूषी राजाने व इतर प्रमुख 
मंडढलींनी वेदानुकूल वागावे व प्रजेचे पित्याप्रमाणे पालन करावे. ॥ १॥ 

अध्यक्षान्विब्रिधान्‌ कुर्यात्‌ तत्न तत्र विपश्चित: । 

तेडस्थ सर्वाण्यवेक्षेरन्‌ नृणां कार्याणि कुर्बताम्‌॥ २॥ रु. अ. » एल. ८१ 

राज्य कारभारासाटी विविध प्रकारच्या विद्वान अध्यक्षांची नेमणूक करावी. राज्यकारभार चालविष्यासाठी 
तेमलेले पुरुष आपापली कामे नियमानुसार करतात की नाही ते पाहणे, जे योग्य प्रकारे कामें करीत असतील 
त्यांचा सत्कार करणे व जे आपले काम नौट करीत नप्तील त्यांना वथोचित शिक्षा करावी. ॥२॥ 


राजधर्म श्र सहावा समुल्लास 


आवुृत्तानां गुरुकुलादिप्राणां पूजको भवेत्‌। 
जृपाणासक्षयो होष निधित्राह्मो विधीयते ॥ ३॥। रु. अ. छहलो. ८२ 
सदेव वेदप्रचार हे राजाचे मुख्य काम आहे. तो त्यांचा अक्षय कोष आहे. जो कोणी वधावत ब्रह्मचयाचे 
द 'करून वेदादी शा्रे शिकून गुरुकुलातूर येईल त्याचा सत्कार राजा व सभा यांजी योग्यप्रकारे करावा. 
त्याचप्रमाणे उत्तम प्रकोरे शिकवून आपल्या विद्यार्ध्याना विद्वान बनविणान्यांचाही सत्कार करावा. असे केल्याने 
राज्यामध्ये विद्येचा प्रसार होऊन सर्व प्रकारे उन्नती होते. ॥ ३॥ 
राजाचे युद्धाविषयी कर्तव्य 

समोत्तमाधमै राजा त्वाहृत: पालयन्‌ प्रजा: । 

ननिवर्वेत संग्रामात क्षात्न धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ४॥ एदु. अ. ७ लो. ८७ 

आपल्या प्रजेचे वथायोग्य पालन करणाय्या राजाला त्याच्यपेक्षा लहान, बरोबरीचा किंवा मोठा राजा 
युद्भाचे आव्हान देईल तेल क्षात्रधर्माला स्मछून त्याने बुद्धापायून की परावृत्त होंक नये. त्याने मोठ्या 
चातुयति युद्ध कछन जय मिहठवावा, ॥ ४8॥ 

आहबेषु मिथोडन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षित: । 

युध्यमाना: परं शक्त्या स्वर्ग यान्त्यपराड्मुखा: ॥५॥ रु. अ. ७ शलो. ८९ 

संग्रामांमध्ये एकमेकांना ठार मारण्याची इच्छा बाछगणारे जे राजे लोक आपले सरे सामर्थ्य पणाला 
डे निर्भवपणे, शत्रूला पाठ न दाखविता, युद्ध कसतात त्यांना सुख प्राप्त होते; ऋहणून युद्धापासून कधी ही 
विमुख होऊ नये. मात्र कधी-कधी शत्रूवर जय मित्रविष्यासाठी त्याला हलकावणी देणे, त्याच्या नजरेआड होणे 
योग्य असते. कारण कप्तेही करू शत्रृवर जय मिक्वविष्याचेच कार्य करावे. एजादा क्रुद्ध सिंह पुदे येकर 
शब्नालीमध्ये झटकन भस्म हो ऊन जातो. तसे मूर्खपणाने नष्ट होऊ नये, ॥५॥ 

युद्धाचे नियम 

नच हन्यात्स्थलारूढं न कलीब॑ न कृताउ्जलिम्‌। 

न मुक्तकेशं नासीन॑ न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ६॥ मत. अ.७ एले. ९! 

युद्धाच्या बेढली इकडे-तिकड़े उभे असणारे, नपुंसक, हात जोडणारे, ज्यांच्या डोकीचे केस विस्कटले 
आहेत असे, बसलेले, 'मौ तुला शरण आलो,' अस्े महणणारे, ॥६॥ 

नसुप्त न विसल्नाह न नग्न॑ न निरायुधम्‌। 

नायुध्यमान पश्यन्त न परेण समागतम्‌॥७॥ सु. अ. » शलो. ९२ 

गिजलेले, मृच्छित झालेले, नम, निःशत्र, युद्ध करणाय्यांकेडे पाहात असले ले; शत्रूच्या बरोबरआले ले 
(पण त्याला प्रत्यक्ष साह्य न करणारे) ॥७॥ 

नायुधव्यसन प्राप्त नात्त नातिपरिक्षतम्‌। 

नभीतं न परावृत्त सता धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ८॥॥ उतु अ ७ इलो. ९३ 
सत्यार्थ प्रकाश १२३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


कु प्रहाराने जखमी झालेले, दु:खी, अत्यंत घायाकञ झालेले, घाबरलेले व पढूर चाललेले, अशा 
ब्रकारच्या लोकांना, सत्पुरुषांच्या धर्माचे स्मरण करून वीर पुरुषांरी कधी मारू नये. पण त्यांना पकड़ून 
त्यांच्यापैकी जे चांगले असतील त्यांना तुरुंगात ठेवावे व त्यांच्चा खाण्यापिष्याची नीट व्यवस्था ठेवावी; आणि 
जे घायाछ झाले असतील त्यांच्यावर विधिप्रमाणे औषधोपचार करावेत. त्यांगा हिणवू नये अधवा दुःख देख 
नये. त्यांच्याकडून करवूर पेष्यासारखी कामे करवून ध्यावीत. श्विया, मुले, म्हातारे आणि आतुर व दु:खी पुरुष 
यांच्यावर कधीही श्र चालवू नये. वा गो्टीवर विशेष लक्ष ब्ावे. कैद केलेल्या लोकांच्या मुलाबाकांचे पालन 
पोषण स्वत:च्या मुलाप्रमाणे करावे आणि त्यांच्या स्लियांचेही पालन पोषण करावे. त्या आपल्या आया- 
बहिणी किंवा मुलीबाढ्ली आहेत अस्े समजावे. त्यांच्याकडे कधी वैषयिक नजरेने पाहू नये. जेत्हा रज्यात 
पूर्ववत शांतता प्रस्थापित होईल आणि पुन: युद्ध होण्याची शक्यता दिसणार नही तेव्हा पकडलेल्या लोकांना 
सन्माप॒पूर्वक पोड़ून द्रावे आणि त्यांच्या धरी अथवा देशाला पाठवून ब्वाबे. ज्यांच्यापासून भावी काक्ात धोका 
संभवणार असेल त्यांना कायमचे तुरुंगात डांबून ठेवावे. ॥८॥ 

योख्याचे कर्तव्य 

यस्तु भीतः परावृत्त: सड्य़ामे हन्यते परे: । 

'किज्ित्‌ तत्सव॑ प्रतिपद्यते ॥ ९॥। पर. ऊ. ७ हलो. ९४ 

जो समरांगणातून पक्कू जातों आणि घाबरून पछत असता शर्रूंकडून मारला जातो त्याला त्याच्या 
मालकाचे अपराध लागल्यामुढे तो शिक्षा भोगप्यास पात्र होतो. ॥ ९॥ 

च्चास्य सुकृतं किज्लित्‌ अमुन्रार्थमुपार्जितम्‌। 

भर्त्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु॥ १ ०॥ 5उु. ऊ. ७ इतो. ९५ 

त्वाच्चा ज्या सुकृदामुढ्े किंवा प्रतिष्ेमुद्े त्याला इहलोकी व परलोकी सुख्र मिक्लाले अस्त ते सुकृत 
त्याच्या धन्याला प्राप्त होते. अर्थात जो पत्नून जातो किंवा मारला जातो त्याला कसलेच सुख मित्र नाही. त्याचे 
सारे पुण्यफ़क नष्ट होते. मात्र ज्याने धर्मबुद्ध केले अस्ेल त्याला प्रतिष्ठा प्राप्त होते. ॥१०॥ 

रथाश्वं हस्तिन छत्न धन धान्य पशून्स्िय: । 

सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत्‌॥ ९ १॥ पु. अ. ७४ लो. ९६ 
लढाईमध्ये रथ, घोडे, हत्ती, छत्र, धन- धान्य, गाव वगैरे पशु आणि छ्विया तसेच इतर सर्व प्रकारची द्रव्य, 
तूप, तेल वांधे साठे इत्यादी ज्या काही गोष्टी नोकराने अथवा अध्यक्षाने जिंकून घेतल्या असतील त्यांचा 
स्वीकार त्यांनी करावा. हा नियम केव्हाही मोडू नये. ॥ १ १॥ 

राज्ञश्न द्युरुद्धारमित्येषा बैदिकी श्रुति: । 

राज्ञा च सर्ववोधेभ्यो दातव्यमपृथम्जितम्‌॥ १ २॥ पु. अ. ७ इलो. ९७ 

परंतु सैन्यातील लोकांनीही स्वत: जिंकलेल्या वस्तूपैकी सोछावा भाग राजाला द्यावा. त्याचप्रमाणे जे धन 
सर्वाना मिल्नून जिंकून आणले अप्रेल त्याचा सोकावा भाग पैन्यातील योद्धयांता घावा. तसेंच जो कोणी युद्धात 


राजधर्म श्श्ड सहावा समुल्लास 


मा 9ऋककऋआइ ३99३३ नत्ल्ल_ 


स््् मुले यांगा त्यांचा भाग ब्यावा; आणि त्याच्या पलौचे व अज्ञान बालकांचे 
वधायोग्य पालनपोषण करावे. जेव्हा ती मुले मोठी होऊन सज्ञान बनतील तेव्हा त्याना त्यांच्या योप्पतते्रमाणे 
अधिकार ब्यावेत. जो कोणी आपल्या राज्याचे रक्षण, वृद्धी, प्रतिष्ठा, विजय व आनंदवृद्धी व्हावी अशी इच्छा 
बाकगत अस्लेल त्याने या मयदिचे उल्लंघन कधीही करू नये. ॥ १ २॥ 


राज्य रक्षणाचे उपाय 

अलब्धं चैब लिप्सेत लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः । 

रक्षितं बर्डीयेच्चैब वृद्ध पात्रेषु नि:क्षिपेत्‌॥ १॥ पु. अ. भ हो. ९९ 

राजा आणि राजसभा यांनी अलब्ध वस्तृच्या प्राप्तीची इच्छा, जे प्राप्त होईल त्याचे प्रवलपूर्वक रक्षण, 
रक्षित गोष्टीमध्ये वाढ आणि वाहलेल्या धनाचा उपयोग वेदविद्याप्रसार, धर्माचा प्रचार, विद्यार्थी, वेदमार्गोपदेशक 
तसेच असमर्थ अनाथ यांचे पालनपोषण करण्यासाठी करावा. ॥ १॥ 

अलब्धमिच्छेदण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया। 

रक्षितं वर्द्धयेद्‌ वृद्धघा वृद्ध दानेन नि:निक्षेत्‌ ॥ २॥ रतु. ब. ७ शलो. १०१ 

हे चार प्रकासे पुरुषार्थचे प्रयोजन जाणून ध्यावे आणि आस सोदून त्यांचे उत्तम प्रकारे सदा अनुष्ठान 
करावे, दंडाच्या साहाने अप्राप्त वस्तू प्राप्त करून पेण्याची इच्छा, प्राप्त वस्तूवर नेहमी ल्ष ठेवून तिचे रक्षण, 
रक्षित वस्तूची वृद्धि महणजे व्याज वगैरे उपायांरी धन वाढवावे आणि वाढविलेल्या धनाचा विनियोग वर 
सांगितलेल्या कामांसाठी नेहमी करावा. ॥ २॥ 

दक्षता 
अमाययैबर बर्तेत न कंचन मायया। 
बुध्येतारिप्रयुक्तां च मायां नित्य स्वसंवृत: ॥ ३॥ पु. अ. ७ लो. १०६ 

केव्हाही कोणाशौही कपट करू नये परंतु सर्वांशी निष्कपटपणे वागावे. सदैव आपले रक्षण करून शूने 
केलेले छल कपटाचे डावपेच ओढखून ते निस्त काढावेत. ॥३॥ 

नास्य छिठ् परो विद्याच्छिद्ध विद्यात्परस्य तु। 

गहेत्कूर्म इवाज्ानि रक्षेद्विबरमात्मन: ॥ड॥ मनु. अ. ७ शलो. १०५ 

कोणी शत्रू आपली छिढद्रे महणजे कमजोरी जाणू शकणार नाही आणि आपण मात्र शत्रूची छिद्रे जाणत 
राहवे, ज्याप्रमाणे कासव आपली अंगे झाकून ठेवतो त्याप्रमाणे ज्या हिद्वांतून शत्रूला प्रवेश करता येईल अशी 
हिद्रे गुप्त ठेवावीत. ॥ ४॥ 

बकब॒च्चिन्तयेदर्थान्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌। 

बृकबच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌॥५॥ रु. अ. ७ लो. १०६ 

बगढ्ा जसा ध्यानस्थ होऊन मासव्ठी पकडण्वासाठी टपून असतो तसा घनसंग्रहाचा सतत विचार करावा, 
द्रव्यादी गो्टींची व सामर्थ्याची वृद्धी करून शत्रूला जिंकप्यासाटी सिंहाप्रमाणे पराक्रम करावा. चित्त्यप्रमाणे 


सत्यार्थ प्रकाश १२५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


हि जम अमिनशिशिमिशिशिकि न. ५ जल... 2७०35 | 


कु धरून शत्रूला पकडाबे. बलवान शत्रुपासून सशाप्रमाणे दूर पछून जावे आणि मग डावपेच करन 
त्याला पकडाबे, ॥५॥ 

एवं बरिजयमानस्य ये5स्य स्युः परिपन्थिन: । 

तानानयेद्वशं सर्वान्‌ सामादिभिरुपक्रमै: ॥६॥॥ +दु-अ. ७ लो. १०७ 
अशा प्रकारे विजयी होणाय्या सभापतीच्या राज्यात जे कोणी परिपंधी म्हणजे वाटमान्ये, दरोडेखोर, 
लुटारू असतील त्यांना साम, दाम, भेद व दंड या उपायांनी वश करून ध्यावे. साम महणजे मित्वून घेणे, दाम 
महणजे पैसा कौरे देणे, भेद म्हणजे फंदफितुरी करणे आणि दंड म्हणजे शिक्षा किंवा युद्ध करणे, पहिल्या तीन 
उपयांनी आपले अधिकारात कराबे आणि जर यापुछ्ठे अधीन झाला नाही तरच अति कठीण दंडाचा चौथा 
उपाय करावा.॥६॥ 

यथोद्धरति निर्दाता कक्ष धान्य॑ च रक्षति । 

तथा रक्षेज्ञपो राष्ट्र हन्याच्य परिपन्थिन: ॥॥७॥॥ पतु. अ. ॥ एलो. ११० 
ज्याप्रमाणे धान्य निस्विणारा धान्याची टरफले कादून धान्याचे रक्षण करतों, म्हणजे धान्याचे दाणे तुदू 
देत नाही त्याप्रमाणे राजाने चोर व दरोडेखोर यांना मारून राज्याचे रक्षण करावे, ॥७॥ 
मोहाद्वाजा स्व॒राष्ट्र य: कर्षयत्यनवेक्षया। 

सो5चिरादू भ्रश्यते राज्याज्जीविताच्य सबान्धब: ॥८॥| पु. अ, ७ लो. !११ 
जो राजा मोहाने, अविचाराने आपले राज्य दुर्ब करतो तो आपले राज्य घालवून बसतो आणि आपल्या 
बांधवांसह जिवंतपणीच बधता बता नश्भ्रष्ट होऊन जातो.॥८॥ 

शरीरकर्षणात्प्राणा: क्षीयन्ते प्राणिनां यथा। 

तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयस्ते राष्ट्रकर्षणात्‌ ॥ ९॥ रु. अ. ७इलो. ११२ 
ज्याप्रमाणे प्राण्यांचे प्राण शरीराला कृश केल्याने क्षीण होतात त्याप्रमाणे प्रजेला दुर्बकू बनविल्याने 
राजांचे प्राण महणजे सामर्थ्य आदी बंधुसह नष्ट हो ऊन जातात.॥९॥ 

राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत्‌। 

सुसंगृहीतराष्ट्री हि पार्थिव: सुखमेधते ॥ १०॥ सन्‌. अ. ७ ३ले. ११३ 
महणून ज्यायोगे राज्यकारभार नीट चालत राहील असा प्रयल राजा व राजसधा वांनी राजकार्याच्या 
सिद्धीसाठी करीत राहावे. जो राजा राज्यपालनाच्या बाबतीत सर्व प्रकारे तत्यर असतो त्याचें सुख सदैव 
बाढत राहते. ॥१०॥ 

इयोस्त्रयाणां पञ्ञानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्‌। 

तथा ग्रामशतानां च कुर्य्याद्राटरस्य संग्रहम्‌॥९ १॥ वर. अ. ७ शलो. (१४ 
महणुत दोन, तीन, पाच आणि शंभर गावांमध्ये एक राजस्थान म्हणजे प्रशासकीय कार्यालय स्थापन 
करावे. त्यामध्ये यथायोग्य नोकर म्हणजे कामदार वगैरे राजपुरुषांची नियुक्ती कून सान्या राज्याचा 
कारभार चालवावा, ॥११॥ 


राजब्र्म श्श्द सहावा समुल्लास 


ग्राम- प्रमुखाचे वर्णन 

आमस्याधिपति कुर्यादशग्रामपति तथा। 

विंशतीशं शतेशं च सहस््रपतिमेव च॥ १ २॥ रत अ. ७ लो !!५ 

प्रत्येक गावात एकेक प्रधान पुरुष नेमावा. दर दहा गावांवर आणखी एक अधिकारी, वीस गावाँवर तिसरा 
अधिकारी, शंभर गावांवर चौंथा व हजार गावांवर पाचवा अधिकारी नेमावा, आजकाल | 'एका गावासाठी एक 
तलाठीं (पटवारी), दहा गावांसाठी एक ठाणेदार, दोन ठाष्यांवर एक मोठा ठाणेदार, पाच ठाष्यांवर एक 
तहसीलदार (मांमलेदार) असतो आणि दहा तहशिली मिद्मून एक जिल्‍्हा बनतो, है सारी व्यवस्था: मनुस्मृती 
आदी धर्मशान्नांतील राजनीतीचा प्रकार घेतला आहे. ॥ १ २॥ 

ग्रामदोषान्समुत्पन्नान्‌ आमिक: शनकै: स्वयम्‌। 

शंसेद ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिनम्‌ ॥ १ ३॥ +त. ॥ »३ते. (१६ 

या संबंधात अशी व्यवस्था करावी व आज्ञा देऊन ठेवावी की प्रत्येक गावाच्या सभापतीने आपल्या 
गावात नेहमी जे दोष उत्पन्न होतौल ते गुप्तपणे दहा गावांच्या सभापतीला कत्रवावेत, त्या दहां गावांच्या 
सभापतीने याच प्रकारे वीस गावांच्या अधिषतीला आपापल्या गावांतील दरोजचे वर्तमान कछवावे .॥ १ शा 

विशंतीशस्तु तत्सवव शतेशाय निवेदयेत्‌। 

शंसेद ग्रामशतेशस्तु सहस्नरपतये स्वयम्‌॥ १ ४॥ तु. अ अह्तों 7१७ 

वी गावांच्या अधिपतीने आपल्या वीस गावाँची बातमी शतग्रामाधिपतीला देरदिवशी नियमितपणे 
कब्रवावी; त्या शंभर गावांच्या अधिपतीनी सहस्लाधिपतीला आपापल्या शंभर गावांची हकीगत दरतोज कत्वाव, 
वौस-वीस्ग्रामांचे पांच अधिपती शंभर गावांच्या अध्यक्षाला व शंभर गावांच्या अध्यक्षांनी पहत्न गावांच्या 
अधिपत्ीला, सहल्न गावांच्या दहा अधिपतीनी दहा हजार गावांच्या अधिपतीला आणि त्या प्रत्येकी दहा हजार 
गाबांच्या दहा अधिषतीनी लक्षग्रामांवर नियंत्रण ठेवणायया राजसभेला रोजची हकीगत कहववावी, अशाच प्रकोरे 
सर्वराजसभांनी महाराजसभेला रण जे सार्वभौम चक़वर्ती महाराज सभेला पाया भूमंडाचे वृतत कहा े.॥ | ४॥ 

तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चैव हि। 

राज्ञोउन्य: सचितरः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रित: ॥ १५॥ हु. ७उलो. (२० 

दहा हजार गावाच्या एकेका गठावर दोन सभापतींची नेमणृक करावी. त्यांतील एक जण राजसभेचा | 
प्रतिनिधी असावा व दुसरा अध्यक्ष अंगराव, त्योने आह सोडूर न्यावाधीश आदिसरव राजपुरुषाच्या कामाची पु 
नेहमी फिरत राहन पाहणी करावी, आपापली कामें नीट करतात की नही ते पाहावे. ॥ ५ | 

नगरे नगरे चैक कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम्‌। 

उच्चै: स्थान घोररुपं नक्षत्राणामितर ग्हम्‌॥ १ ६॥ रद. ड. ४ रलो. १२१ | 

मोठमोठ्या शहरांमध्ये कामासंबंधी एक एक विचार करणारी सभा असावी, त्या एकेका सभेचे भवन 
उंच, विशाल, भव्य व चंद्रासारखे देखे अस़ावे. त्या सभेमध्यें मोठमोठ्या ज्ञानवृद्ध ज्यांनी विद्येद्वारा सर्व | 


सत्यार्थ प्रकाश श्र्छ महर्षिदयानंद सरस्वती 


हूतनाआआाञानानाणाणएननथानााााआआाखख ञाानाणानणथनाणथनदथदथदथदथदथदथइथ ख ख ख खखखलखइललाखईखईाईथईाआाोओों 


कु असेल त्यांनी बसूर विचारविनिमय करावा. ज्या नियमांनी राजा व प्रजा यांची उन्नती 
होईल तसे तसे नियम आणि विद्येचा प्रचार-प्रसार करावा, ॥१६॥ 
स ताननुपरिक्रामेत्सबानिव सदा स्वयम्‌। 
तेषां बृत्त परिणयेत्सम्यग्राष्ट्रेषु तच्चरै: ॥ १ ७॥॥ र-ु. अ. ७ शो. १२२ 
नित्य फिरणारा असल त्याच्या हाताखाली सर्व गुप्तचर म्हणजे दूत ठेवावेत. ते राजपुरुष व प्रजापुरुष 
यांच्याशी नित्य संबंध ठेवणारे व वेगवेगल्या योग्यतेचे असावेत. वा हेरांकड़ून त्याने राज व प्रजापुरुषांचे सर्व 
गुणदोष गुप्तपणे जाणून ध्यावेत. जे अपराधी अस्रतील त्यांना शिक्षा कगवी आणि जे गुणी असतील त्यांचा 
नेहमी सन्‍्मान करीत जावा. ॥ १ ७॥ 
राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिन: शठा: । 
भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रखेदिमा: प्रजा: ॥१८॥ उतु. अ. ७ इलो. १२३ 
राजाने धार्मिक वृत्तीच्या, कुलीन, नौट पारख करण्यात आलेल्या विद्वान लोकांनाच प्रजेच्या रक्षणाचा 
अधिकार द्वावा, त्यांच्या हाताखाली बहुधा लबाड, पर पदार्थ हरण करणारे चोर, दरोडेखोर यांनाही नोकर 
महणून नेमावे. त्यांगा दुष्कृत्यांपासून परावृत्त करण्यासाठी त्यांगा राजाचे गोकर बनवून जनतेचे रक्षण करणाया 
विद्वानांच्या स्वाधीन करावे. अशा प्रकरर त्यांच्यापासून या प्रजेचे रक्षण यथायोग्य करावे. ॥ १८॥ 
ये कार्यिकेभ्यो$र्थमेव गृहणीयु: पापचेतस: । 
तेषां सर्वस्व॒मादाय राजा कुर्यात्‌ प्रबासनम्‌॥ १ ९॥ मु. अ, ७ इलो. १२४ 
जे राजपुरुष अन्यायाने वादी व प्रतिवादी यांच्याकडून गुप्तपणे लाच बेतात व पक्षपात करून अन्याव 
कसतात, त्यांचे सर्वस्व हण करून त्यांगा वथायोग्य शिक्षा करून त्यांना अशा ठिकाणी ठेवावे की जेथून ते परत 
येऊ शकणार नाहीत कारण जर अश्ञा लाचखाऊ नोकरांना कड़क शिक्षा दिली गेली नाही तर त्यांचे पाहून इतर 
राजपुरुषही तशौच दुष्कृत्ये करतील. परंतु त्यांना शिक्षा दिल्यास इतर लोक लाचलुचपतौपासून दूर राहतील 
परंतु जितक्या पैशांनी राजपुरुषांचा योगक्षेम उत्तम प्रकारे चालेल व ते बययापैकी धनाढ्यही बनू शकतील एव 
धन अथवा भूमी शासनातर्फे त्यांगा दिली जाबी. त्यांचे वेतन मासिक अथवा वार्षिक असावे किंवा एकाच 
हफ्त्यात दिले जाबे आणि ऱजपुरुष वृद्ध झाल्यानंत्र त्यांगा त्यांचा निम्मा पगार जीवंत असेपय॑त उदर भरण्यासाठौ 
मिक्रावा, त्यांच्या निधनानंतर तो बंद व्हावा. मात त्यांच्या मुलांचा सत्कार त्यांच्या गुणानुसार करावा अथवा 
त्यांच्या लायकीप्रमाणे नोकरी अवश्य द्यावी. मृत राजपुरुषांची मुले लहान असतौल व पली जिवंत असेल तत्या 
सर्वाच्या पोटापाण्याची योग्य ती व्यवस्था शासनाकटटन व्हावी. मात्र मृत राजपुरुषांची मुले अथवा स्त्री दुराचारी 
असतील तर त्यांना काहीही देऊ नये. अशौ नौति ग़ज़ाने बरोबर ठेवावी ॥ १ ९॥ 

कर वसूली 
यथा फलेन युज्येत राजा कर्त्ता च कर्मणाम्‌। 
तथाउवेक्ष्य नृषो राष्ट्र कल्पयेत्सत्त करान्‌॥ १॥ पतु. अ. ७ इलो. १२८... 


राजधर्म श्स्ड सहावा समुल्लास 


हि व कर्मचारी राजपुरुष आणि प्रजा यांना सुख व्हावे म्हणूर राजा व राजसभा यांनी आपसात विचार 
विनिमय करून कर बसवावा, ॥ १॥ 
यथाल्पा5ल्‍पमदन्त्याञं वाय्योकोवत्सघट्पदा:। 
तथाइल्पाउल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्रद्राज्ञाब्दिकः कर: ॥ २॥ रु. अ. ७ ३लो: १२९ 
ज्याप्रमाणे जब, वास व भुंगा हे आपल्या भोग्य पदार्थांचे (म्हणजे रक्त, दूध व मध्र यांचे) थोड़े - थोडे 
ग्रहण किंवा शोषण कला त्याप्रमाणे राज़ाने प्रजेकडून थोडा-थोडा वार्षिक कर घ्यावा. ॥ २॥ 

मूल परेषां चातितृष्णया। 
उच्छिन्दन्ह्यात्मनो मूलमात्मान॑ तांझ पीडयेत्‌ ॥ ३॥ पु. अ. ७ इलो. ३९ 
अतिलोभार्नेआपल्या व झरांच्या सुखाचे मूछच क्रीही वष्ट करू यये. कारण जो व्यवहार व 'सुख यांची 
पुछेच उपटून टाकतो तो स्वतःला व इतरांना दुःखात लोटवो.॥३॥ 
तीकषणश्लैत मृदुभ्न स्यात्कार्य॑ बरीक्ष्य महीपति: । 

राजा भवति सम्मत: ॥४॥ रु. अ. ७ इलो. (६० 
जो महीपती कठोर किंवा कोमल बनतो तो दुंशी कठोर व सजनांशी सौम्य वागणूक 
ठेवल्याने सर्वाना प्रिय होतो. ॥४॥ 


एबं सर्ब॑ विधायेदमितिकर्तव्यमात्मन: । 
'परिरक्षेदिमा: प्रजा: ॥५॥॥ मु. अ, » लो. (४२ 

अशा प्रकारे सर्व राज्याची व्यवस्था लावून सदैव लक्ष देकन, राजाने प्रमादरहित होऊन प्रजेचे निरंतर 
पालन कराबे. ॥५॥ 

विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्‌ श्रियन्ते दस्युत्रि: प्रजा :। 

सम्पश्यत: सभृत्यस्य मृत: स न जीवति॥६॥ करत. अ. ७ लो. १४३ 

ज्या राजाच्या राज्य त्याच्या अधिकायांच्या डोल्यादेखत चोर व लुटारू आक्रोश करणाया प्रजेचे 
वित्त व प्राण हरण कसतात. तो राजा आपले नोकर-चाकर व मंत्री-अमात्य यांच्यासह जिवंत अमून मेलेलाच 
आहे व महादुःख भोगष्याच्या लायकीचा आहे.॥६॥ 

क्षत्रियस्य परो धर्म: प्रजानामेब पालनम्‌। 

निर्दिष्रफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥७॥ पर. अब. ५३लो. १४४ 

महणून प्रजेचे पालन करणे हाच राजांचा परम धर्म आहे. मनुस्मृतीच्या सातव्या अध्यायामध्ये ज्याप्रकारे 
करशध्यावा असे लिहले अहे त्या प्रकारे व राजसरभा ठखवील तेवढाच कर घेणारा राजा ध्मनि- युक्त होऊन सुखी 
होतो आणि याविरुद्ध वर्तन केल्यास् दुःखी होतो. ॥॥७॥ 

राजाची दिनचर्या 
उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौच्: समाहित: । 
हुतास्निब्राह्मर्णाझाच्य प्रविशेत्स शुभां सभाम्‌॥ १॥ मनु: अ. छ शलो. १४५ 


जज [॑एएएिरकणछछ नना महर्षि दयानंद सरस्वती 


न प्रहररात्र शिल्लक राहिली अस्ता उठून शौचमुखमार्जन आदी उरकून स्नान करावे आणि सावध 
चित्ताने परमेश्षराचे ध्यान, अमिशोत्र, धार्मिक विद्वागांचा सत्कार व भोजन करूने राजानें राजसभेत प्रवेश 
करावा.॥ १॥ 

तत्न स्थित: प्रजा: सर्वा: प्रतिनन्‍्द्य विसर्जयेत्‌। 

बिसृज्य च प्रजा: सर्वा: मन्‍्त्रयेत्सह मन्सत्रिभि: ॥ २॥ रु. अ. ५ एलो. १०६ 
ते त्याने उभे राहून उपस्थित प्रजाजनांना मान ब्रावा आणि मर त्याना निरोप देऊन मुख्य मंत्रयाशौ 
राज्यकारभाराविषयी विचार विनिमय करावा, ॥२॥ 

गिरिपृ्ठ समारुहा प्रासाद वा रहोगत: । #- 
अरण्ये नि:शलाके बा मंत्रयेदविभावित: ॥ ३॥। रूु. ज. ७ इलो. १४७ 
त्यानंतर त्याने मुख्य मंतयांसह फिरायला जावे. यावेत्ली डोंगरावर जावे, अरण्यात जावे अथवा एकांताति 
बचावे. जेथे गवताची एक काडीही असणार नाही अशा निर्जन ठिकाणी बसून अविरुद्ध भावनेन मंत्रयांशी विचार 
विनिमय करावा. ॥३॥ 

अस्थ मन्त्रन जानन्ति समागम्य पृथग्जना:। 

स कृत्स्नां पृथिव्रीं भुड़ते कोशहीनो5पि पार्थिव: ॥४॥ रु. अ. ४ एलो. १४८ 
अनेक लोक एकत्र येऊन मुद्धा ज्या राजाचे गुप्त विचार जाणू शकंत नाहीत, ज्याचे विचार गंभीर, शुद्ध, 
परोपकारी असून सदैव गुप्त राहातात तो राजा धनहीन असला तर सर्व पृथ्वीवर राज्य कर्यास समर्थ 
असतो. म्हणून त्याने आपल्या एकट्याच्या विचाराने एकही काम करू नये जोपय॑त सर्व सभासवांची सं 


असतनाही.॥४॥ 
संधि व विग्रह 

आसन चैब यान॑ च सन्धिं विग्रहमेव च। 

कार्य बीक्ष्य प्रयु्जीत दैघ॑ संश्रयमेत च॥ १॥ पु. म. ७ लो. १६१ 

रजादी सर्व राजपुरुषांनी ही गोष्ट लक्षात ठेवावी की (आसनम्‌) स्थिरता बसणे, (यानम्‌) 
लढावला जाणे, (सन्दिम्‌) त्याच्याशी तह करण, (विग्रहम्‌) दृषट शत्रेंशी लढाई करणे, (दैधम्‌) पैन्याचे 
श्राग करन स्वत:चा विजय होणे, (संश्रयम्‌) स्वतः दुर्बह अग्रता दुस्॒या प्रबक्न राजाचा आश्रय घेणे, या 
प्रकारची कामे उपायांचा योग्य प्रसंगाचा विचार करू करणे उचित असते. ॥ १॥ 

सन्धिं तु द्विविध॑ विद्याद्राजा बिग्रहमेव च। 

उभ्ने यानासने चैब द्विविधः संश्रय: स्मृतः ॥ २॥ मनु. अ. ७ एलो. १६२ 

संधी, विग्रह, यान, आस, द्ैधीभाव व संश्रय यांचे २-२ प्रकार होतात तें राजाने नी 
घ्यावेत.॥२॥ 


समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैत च। 
तथा त्वायतिसंयुक्तः सन्धिज्ञेयों द्विलक्षण: ॥३॥ रु. अः ७ शलो. १६३ 


राजधर्मा १३० 


संधि:) शत्रुशीमैत्री करावी किंवा त्याच्याशी विरोध करावा. परंतु वर्तमानकाक्ी व भविष्यकाल्ली 
करावयाची कामे राजाने बरोबर करीत राहावे. वाला द्विविध संधी महणतात. ॥३॥ 

स्वयंकृतश्न कार्यार्थमकाले काल एव बा। 

मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रह: स्मृत: ॥४॥ पु. ब. » लो. १६४ 

(विग्रह:) कार्यसिद्धीसाठी उचित किंवा अनुचित वेक्ली आपल्या शत्रूला किंवा आपल्या मित्राचा अपराध 
करणाय्या शत्रूबरोबर विरोध हे दोन प्रकारचे विग्रह केले पाहिजेत, ॥४॥ 

एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यहच्छया । 

संहतस्य च मित्रेण ट्विवि्धं यानमुच्यते ॥५॥ सन्‌. + ७३लो १६५ 

(यानम्‌) अकस्मात काही कारण धडले अस्ता आपण एकट्याने किंवा मित्राच्या बरोबर शत्रूकडे जाणे 
चाल करण, ही दोन प्रकारची गमने किंवा याने म्हटली जातात, ॥५॥ 

क्षीणस्य चैव क्रमशो दैबात्‌ पूर्वकृतेन वा। 

मित्रस्थ चानुरोधेन द्विविध॑ स्मृतमासनम्‌॥ ६॥। रू]. अ ७ ले. १६६ 

काह प्रकाराने हक्ृहल्ू (आसरम्‌) स्वतः क्षौण झाल्याने किंवा निर्बक झाल्याने, अथवा मित्रांनी 
रोखल्यामुल्े आपल्या ठिकाणी स्वस्थ बसे, ही दोन प्रकारची आसने म्हटली जातात, 

ब् दर स्थिति: कार्यार्थसिद्धये। 

व की ्ल्य॑ते दैध॑ घाड़गुण्यगुणवेदिभि: ॥७॥ पतु. अ. ७ इलो. १६७ 

(दिधम्‌) कार्यसिद्वीसाठी सेनापती व सेना यांचे दोर विभाग करन विजय मिक॒विशे याला ' दोन प्रकारचे 
द्रैध महणतात, ॥७॥ 

अर्थसंपादनाथं च पीड्यमान: स शत्रुभि:। 

साधुषु व्यपदेशार्थ द्विबिध: संश्रय: स्मृत: ॥८॥ «तु. अ. ५ लो. (६८ 

(संश्रय:) एखादा आपला हेतू सफल व्हावा महणूत एसाद्या बलवान राजाचा किंवा एख्ा महात्म्याचा 
आश्रय पेणे व त्यामुक्े शतरच्य जरासातून मुटणे, हा दोन प्रकारचा आश्रय होव. ॥८॥ 


श्रुवमात्मन: । 

तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धिं समाश्रयेत्‌॥९॥ मु.अ. ७ इलो. १६९ 

यावेत्ी शत्रुशी युद्ध केल्यास आपली हानी होग्याची शक्यता आहे आणि तर युद्ध केल्याप्त आपला 
लाभ व विजय नक्की होईल, असे लक्षात आल्यास शत्रृशी तह करून योग्य संघौची वाट पाहावी. ॥ ९॥ 

यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीर्भशम्‌। 

अत्यच्छित तथात्मान तदा कुर्वात बिग्रहम्‌॥१०॥॥ मु. अ, ५ इलो. १७० 

जेव्हा आपली सारी प्रजा व सेना अत्यंत प्रसन्न, उन्नत व श्रेष्ठ उसल्याचे आदत येईल व आपणही तसेच 
असल्वाचे वाटेल त्याचवेत्ली शत्रृशी विग्रह (युद्ध) करावे. ॥ १ ०॥ 

यदा मन्यते भावेन हष पुष्टं बल स्वकम्‌। 

परस्य विपरीत च तदा यायाद्रिपुं प्रति॥। १ १॥ रु. अ. भ स्लो. १५१ 


जज जाए 7 ३१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


है 


जेव्हा आपले सैन्य आनंदी, प्रबठ व प्रसन्न असेल आणि याउलट शत्रूचे बढ दुबे आहे असे समजेल 
तेब्हा शत्रूवर चाल करून जावे. ॥ १ १॥ 

यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च। 

तदासीत प्रयत्नेन शनके: सान्त्वयज्नरीन्‌ ॥ १ २॥॥ पु. ऊ. ७ इलो. १७२ 

जेव्हा आपले पैन्य, बढ वाहे यांच्यामुके क्षीण झाले अमेल तेव्हा स्रावकाश प्रयलाने शत्रूला शांत 
करीत राजाने आपल्या जागी स्वस्थ बसून राहावे. ॥ १ २॥ 

मन्‍्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलब॒त्तरम्‌। 

तदा द्विधा बल कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मन: ॥ १ ३॥ रु. अ.७ इलो. १७३ 

जेव्हा त्रू अत्यंत बलवान आहे असे आढदून येईल तेव्हा आपल्या मैन्याचे दोन भाग करून आपले 
कार्य साधावे. ॥१३॥ 

यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌। 

तदातु संश्रयेत्‌ क्षिप्रं धार्मिक बलिन नृपम्‌॥ १४॥ रु. अ. ७ एलो. (७४ 

आपल्यावर शत्रू लवकरच चाल करून येईल अस्े वाटल्यास ताबडतोब कोणत्याही धार्मिक व बलवान 
राजाचा आश्रय घ्यावा, ॥ १ ४॥ 

४० सकी: 37४2 2:23 च्चा 

उपसेब्रेत त॑ नित्य: 'यथा॥ १५॥ रु. अ. ७ इलो. १७५ 

जो राजा आपली प्रजा व आपली सेना व शबरूचे सामर्थ्य यांच्यावर नियंत्रण ठेवतो त्याची गुरुप्रमाणे सी 
प्रकारे नित्य सेवा करीत असावे, ॥१५॥ ) 

यदि तत्रापि संपश्येद्योष॑ संश्रयकारितम्‌। 

सुयुद्धमेब तत्नाउपि निर्विशद् समाचरेत्‌॥ १६॥ रु. अ. ७ इलो. (५६ 

ज्याचा आपण आश्रय घेतला अस्रेल त्या पुरुषाच्या कृतीमध्ये काही दोष दियुन आले तर त्याच्याशीहीं 
निःशंकपणे जोरदार युद्ध करावे. ॥१६॥ 

जो राजा धार्मिक असेल त्याला कधीही विरोध न करता त्याच्याशी नेहमी मैत्री ठेवावीं; आणि जो दुष्ट 
प्रबह् असेल त्याला जिंकप्यासाठी वर सांगितलेले उपाय करणे योग अहे. 


सर्वोपायैस्तथा कुर्याज्नीतिज्ञ: पृथिबीपति: । 

यथास्याभ्यधिका न स्युर्मित्रोदासीनशत्रव: ॥ १॥| पु. अ. ५ लो. (७५ 

राजनीती जाणणा्या पृथ्वीपती गजाने आपले मित्र, उदासीन (तटस्थ) व शत्र्‌ आपणांहून अधिक हो गार 
नाहीत, या ह्टीने सर्व उपायांनी आचरण करावे. ॥ १॥ 

आयर्ति सर्वकार्याणां तदात्व॑ च बिचारयेत्‌। 

अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वत: ॥२॥ पु. व. ७ लो १७८ 

सर्व काांच्या बाबतीत वर्तमानकार्ठी काय केले पाहिजे. भविष्यकात्ी काय केले पाहिजे आणि भूतकाली 
केलेल्या कामांमध्ये कोणते गुण-दोष आहेत याचा यधायोग्य विचार राजाने करावा. ॥ २॥ 


राजधर्म १३२ सहावा समुल्लास 


; शुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिक्षय: । 

अतीते कार्य्यशेषज्ञ: शत्रुभिन्नाभिभूयते | ३॥ रु. अ. ५ इलो- १७९ 
त्यानंतर दोष काढून टाकप्याचे व गुणाची स्थिस्ता टिकवृन ठेवग्याचा प्रयल करावा. ज़ो राजा भावी 
काढ्त करावबाच्या कामांचे गुणदोष जाणतो, वर्तमानकाक्ी करावयाच्या कामांच्या बाबतीत चटकन निर्णय 
पेत्रो आणि पूर्वी केलेल्या काम्रांमध्ये काम करावयाचे राहून गेले आहे, है ओछखत्ो तो कधीही शत्रूकडून 
पदजित होत वाही. ॥३॥ 

यज्ैन नाभिसंदध्युर्मि्रोदासी नशत्रव: 


॥ 
तथा सर्व संविदध्यादेष सामासिको नय: ॥४॥| पु. अ. » इलो. १८० 
राजपुरुषाने, विशेषतत: राजसभेच्चा सभापतीने आपले मित्र, उदासीन (ततस्थ) व शत्रू यांगा वश कछन 
घ्यावे. शत्र्‌ आपल्या विरुद्ध काही करणार नाहीत अशा मोह भ्रमतेत की ते फसणार नाहौत या बाबतीत 
कोणत्याही प्रकारे दुर्लक्ष किंवा हेछसंड करू नये. यालाच धोडक्यात 'विनय' महणजे राजनीती असे 


महटले जाते. ॥४॥ 
लढाईची तयारी 

कृत्वा विधान मूले तु यात्रिकं च यथावरिधि। 

उपगृह्यास्पदं चैब चारान्‌ सम्यग्विधाय च॥। १॥ रु. अ. ४ इलो. १८४ 

जेव्हा राजा शतरंशी युद्ध करण्यास जाईल तेव्हा त्याने प्रथम आपल्या राज्याच्या र्षणाची व्यवस्था करावी 
आपि प्रवासाची जव्यत तयारी करू सेना, याने, वाहने, शब्नाश्ले कौरे भगपूर बगेवर ध्यावीत, सगल्लीकदच्या 
बातम्या आणण्यासाठी गुप्त हेरांची नैमणूक करावी आणि मगच शत्रूवर चढाई करण्यास निधावे. ॥ १॥ 

संशोध्य त्रिविध मार्ग पड़विधं च बल स्वकम्‌। 

सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनै: ॥ २॥ -पु. अ. ५ तो. १८५ 

स्थल (जमिनीवरैल) जल (प्मुद्रातील व नद्यांवतील) आणि आकाश हें तीन मार्ग नर्विष्त व सुरक्षित 
करून भूमार्गावर रथ, घोड़े, हत्ती; जलमार्गावर नौका व आकाश मार्गावर विमाने यांचा वापर करावा. पायदक, 
री, हत्तीस्वार, घोडेस्वार, वा सर्वाना लागणारी श्राख्े व खाष्यापिष्याची सामग्री भरपूरप्रमाणात बरोबर 
ध्यावी अश्ाप्रकोर पूर्ण सामर्ध्यशाली बनून कहती कारण प्रसिद्ध करन सांगूर हल शबूच्या नगरोजबछ 
जावे. ॥१॥ ध 

शब्रूसेबिनि मित्रे च गूठे युक्ततरों भवेत्‌। 

35220 यम 6 दर ॥३॥ सु. अ, ५ इलो. १८६ 

जो आतून शत्रूला सामील झालेला अस्तों पण वरून आपल्वाशीही मैत्री असल्याचें भासवितो 
आणि गुप्तपणे शत्रूला माहिती पुरवितो त्याच्या येण्याजाण्यावर नजर ठेवावी आणि त्याच्याशी बोलताना 
अत्यंत सावध्रगिरी बाढगावी. कारण आतून शत्रू व वरून मित्र असणारा माणूस हो फार मोठा श्त्रू 
समजला पाहिजे. ॥३॥ 


ककिलता जउत्7>कू-+5- 
प्रकाश १३३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


002 यम 3 कि 


डे प्रकार 
दण्डव्यूहेन तन्मार्ग यायात्ु शकटेन वा। 
वराहमकराभ्याँ वा सूच्या वा गरुडेन बा ॥ ४॥ पु. अ. ५ इलो. १८७ 
सर्व राजपुरुषाना युद्ध करण्याची विद्या शिकवावी. तसेच तों स्वतः शिकावी आणि प्रजाजनांनाही 
शिकवावी. ज्या योद्धयांनी दुद्धाचे शिक्षण घेतलेले असते तेच उत्तम प्रकारे लढणे व लढविणे जाणतात, 
सैनिकांना प्रशिक्षण देताना (दण्डव्यूह:) दंडाप्रमाणे सरक रांगेत सैन्य चालवावे, (शकट) शकट म्हणने गाडी 
प्रमाणे, (वराह) इुकरांप्रमाणे एका मागून एक या प्रमाणे धावत जाणे किंवा कधी-कथधी सवानी मितनून कठप 
केला जाणे, (मकर) मरी पाण्यात संचार करतात वश पैन्याची रचना करणे, (सूचीत्यूह) सुई जशी टोकाला 
अत्यंत मुक्ष्म असून मागच्या बाजूला जाड होत जाते आणि तिच्यात ओवलेला दोरा त्याहून जाइबूड असतो, 
त्या धर्तीवरपैन्यास शिकवावे, (गहड) ज्याप्रमाणे गरुड हवेमध्ये वर खाली क्षेप पेन झड़प घालतो त्याप्रमाणे 
मैन्याची तयारी करून त्यांना लढ्वावे. ॥४॥ 
यतश्न भयमाशद्लित्ततो विस्तारयेद्‌ बलम्‌। 
पद्मेन चैब व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम्‌॥५॥ पु. अब. » एले. १८८ 
ज्या बाजुने भय वाटेल त्याच बाजूला पैन्य पप्तसन ठेवावे. सर्व सेनापतीना चारी बाजूंता ठेवावे आशि 
(पद्नव्यूहं) कमढाप्रमाणे चारी बाजूंग सैन्य ठेवून मध्यभागी आपण स्वत: राहावे.॥५॥ 
सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्बदिश्षु निवेशयेत्‌। 
यतश्न भयमाशद्लेत्‌ प्रार्ची तां कल्पयेद्दिशम्‌॥ ६॥ सु. अ. ७ इतो. १८९ 
सेनापती व बलाध्यक्ष महणजे आज्ञा देणारे व पैन्याबरोबर स्वत: लदणोरे आणि लढविणारे अशा वीराना 
आठही दिशांना जय्यत तयारीने ठे वावे. जिकडे लढाई चालू अप्नेल त्या दिशेला सर्व पैन्याचे मुख असावे. 
परंतु इतर बाजुंचाही पक्का बंदोवस्त ठेवावा, नाहीतर शत्रूचा हल्ला मागून अथवा: आयूबाजूंनी होण्याचा 
धोका असतो. ॥६॥ 
गुल्मांश्न स्थापयेदाप्तान्‌ कृतसंज्ञान्‌ समन्‍्तत: । 
स्थाने युद्ध च कुशलान भीरुनविकारिण: ॥७॥ पु. अ.७ लो. १९० 
गुल्म महणजे हढ स्तंभाप्रमाणे युद्ध-विद्येत निष्णात, धार्मिक स्थिर वृत्तीचे, युद्ध करण्यात चतु, 
न्र्भव आणि ज्यांचे मनात कसलाही विकार उत्पन्न होत वाही अशा वीरांगा सैन्याच्या चारही बाउूंता 
नियुक्त करावे. ॥७॥ 
संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ काम विस्तारयेद्‌ बहून्‌। 
सूच्या वज़ेण चैवैतान्‌ व्यूहेन व्यूह्या योधयेत्‌ ॥८॥॥ पु. ७ एलो. !९१ 
थोडा पैन्यानिशी फार मोठया सेनेशी युद्ध करावयाचे असेल तर एकजुटौने लढाबे; आणि वेक् 
पडल्यास त्यांना झटकन विखरून टाकावे. नगरात, दुर्गात किवा श्रूच्य पैन्यात घुसून युद्ध करवयाचे असेल 


राजधर्म श्३्४ सहावा समुल्लास 


[कि ९६. किंवा 'वज़व्यूह' रचूर वृद्ध कावे. दुधारी तलवारप्रमाणे दोनही बाजूंती युद्ध कीत जावे आणि 
श्यृच्यामरैन्यात प्रवेश धेत चलावे तशी अनेक प्रकारची व्यूह रचना करन युद्ध करवे. समोरून शत्रूची (शतत्ली) 
तोफ अथवा (भुशुंडी) बंदूक माएा करी असेल तर सर्पव्यूहाची रचना करावी म्हणजे स्ापाप्रमाणे सरपटत जावे 
आधितोफांजबक्र पोहचून गोलंदाजांना मारू अधवा पकड़ तो फा-बंदूका ताब्यात ध्याव्यात आणि त्यांची 
तोंडे शत्रूकडे फिखून त्यांचा मारा शत्रूबर करावा किंवा तोफांच्या समोर वृद्ध पुरुषांना घोडब्यावरून धावाववास 
लावाबे वमारावे. त्यांच्या मध्यभागी उत्तम योद्धे असावेंत. त्यांगी शतरूवर हल्ला करून शूच पैन्य उध्वस्त 
करून त्यांच्या सैनिकांगा पकडावे किंवा पिटाहून लावाबे. ॥८॥ 
स्वन्दनाओ: आई 23 नौद्विपैस्तथा। 
; स्थले॥।९॥ 'ु.अ. ७ लो. १९२ 

समतल सपाट भुमिवर बुद्ध करावयाचे अ़ेल तर रथ, थोड़े व पायद यांद्रर कावे. सुद्रावरचे युद् 
असेल तर नौकाद्वारा व थोडे पाणी असल्यास हत्तीद्वारा, वृक्ष व झाडे झुडडुपे असल्यास बाणांच्याद्वारा आणि 
वाक़यंट असल्यास् ढाल-तलवारीद्वारा युद्ध करावे, करवावे ॥ ९॥ 
प्रहर्षयेद्‌ बल॑ व्यूह्य तांझ सम्यक्‌ परीक्षयेत्‌। 
ओषालेश लिशानीबावरीन नह आर, सु-अ. भ लो, १९३ 
युद्ध चालू असताना लद्णान्यांना उत्साहित व हर्षित करावे. युद्ध धांबल्यावर सैनिकांचे शौर्य वाढेल व 
लद्ण्याप प्रोत्साहन मिढ्लेल अशी भाषणे करून सर्वाची मने उल्हासित करावीत; आणि पर्वाना खाणे- पिणे, 
अन्न-वद्र, औषधपाणी इत्यादीची उत्तम सोय करून सवा प्रसन्न ठेवावे, व्यूहचना केल्याशिवाय युद्ध कर 
नये अधवा कखू नये. आपल्या लदणाया सैन्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून ते योग प्रकारे लद़त आहे की छल 
कपट करीत आहे हे पाहावे. ॥ १ ०॥ 
उपस्ध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌। 
दूषयेच्चास्य सतत यवसान्नोदकेन्धनम्‌ ॥ १ १॥ सतु. अ. ७ इलो. १९४ 
एखबदे वेढ्ठी योग्य वाटल्यास शबरूला चारी बाजूंनी घेऊन कोंडीत पकड़ावे; आणि त्याच्या राज्याला 
सतबावे. त्याचे चारा, अन्न, पाणी व इंधन यांचे साठे नष्ट किंवा दूषित करावेत. ॥ १ १॥ 
भिन्द्याच्चैत तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समवस्कन्दयेच्चैन रा्रौ विन्नासयेत्तथा॥ १२॥ स्तु. अ. ७ इलो. १९६ 
शत्ूचे तलाव, नगरांचे परकोट व खंदक तोड़न- फाडून टाकावेत, रा्री अपा्ी त्यांना घावखून सोडावे 
आणि आपला जय होग्यासाठी उपाय योजावेत. ॥ १ २॥ 

पराजित शत्रू संबंधी 
प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्यथोंदितान्‌। 
र्नैश् पूजयेदेन प्रधानपुरुषै: सह॥९ ३॥। कु. अ. » इलो. २०३ 
शत्रूला जिंकल्यावर त्याच्याशी करासामे व प्रतिज्ञापत्रे कावीत आणि योग्य वाटल्यास त्याच्याच वंशातील 
एजाब्या धार्मिक वृत्तीच्या पुरुपाला राजा करावे आणि त्वाच्याकडटन अस्े लिहन ध्यावे की तुम्हांला आमच्या 


जज एछा- स्टटलला, महर्षि दयानंद सरस्वती 


डे महणजे जी धर्मयुक्त राजनीती अहहे त्याप्रमाणे वागून न्यायाने प्रजेचे पालन करावे लागेल. असा 
उपदेश करावा. त्याच्याजवक आपली अशी माणसे नेमावीत की ज्यायोगे पुनः त्याच्याकड्ून उपद्रव होणार 
नाही. जो पराभूत झाला अंसेल त्याचा सत्कार प्रधान पुरुषांसह रले आदी उत्तम वस्तृ त्याला भेट देकन कावा 
मात्नत्याचा योगक्षेमही नौट चालणार नाही, असे करू नये. त्याला तुरुंगात टाकले तरी त्याची योग्य बडवास्त 
ठेवाबी. ज्यायोगे तो पराभवाचे दुःख विसरून आनंदात राहौल.॥१ ॥॥ 

आदानमप्रियकरं दानअ्ष प्रियकारकम्‌। 

अभीप्सितानामर्थानां काले युक्त प्रशस्यते ॥१ ४॥ मु. अ. ७ इलो. २०४ 
कारण या जगामध्ये दुसयाची वस्तू थेणे है अप्रीती व दुसतयाला काही देगेही प्रेम निर्माण करणारे असते. 
योग्य वेछ पाहन उचित व्यवहार करणे आणि पगजित राजाला मनो वांछित वस्त देण हे अत्यंत उत्तम असते. 
त्याला कभी चिडवू नये, हसू नये किंवा त्याची थट्टामस्करी करू नये. आम्ही तुला पराभूत केले आहे, 
अरे त्याच्या तोंडावर महणू नये. उलट तुम्ही आमचे भाऊच आहात, इत्यादि गोड बोलून त्याची प्रतिष्ठा 


नेहमी ठेववी, ॥१४॥ 
मित्राचे महत्त्व 
हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तथैधते। 


यथा मित्र ध्रुव लब्ध्बा कृशमप्यायतिक्षमम्‌ ॥ १॥ पु. अ. ५ लो, २०८ 
मित्राचे हे लक्षण आहे :- अढब प्रेमयुक्त, भावी काढात घडणाया गोर्टीचा विचार करणारा आणि कार्य 


सिद्ध काण्यासत समर्थ असा सबक किंवा दुर्बक मित्र लाभल्यास राजाची जशी उन्नती होते तशी सुरर्ण किंवा भूमी 
प्राप्त झाल्यानेही होत नाही, ॥१॥ 
धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुषटप्रकृतिमेब च। 
अनुरक्त स्थिरारम्भ लघुमिन्न॑ प्रशस्यते ॥२॥ रु. अ. ० लो. २०९ 
धर्म जाणणारा, कृतज्ञ, म्हणजे केलेले उपकार सदा स्मरणारा, प्रसन्न वृत्तीचा स्थिर अनुरागी लहाने 
मित्राकडून तो प्रशंसनीय होत असतो. ॥ २॥ 
शत्रूपासून दक्षता 
प्राज्ञ कुलीनं शूरं च दक्ष दातारमेत् च। 
कृतज्ञ घृतिमन्‍्तअ कष्टमाहुररिं बुधा: ॥३॥ रु. व. ७ इलो. २१० 
बुद्धिमान, कुलीर, शूरवीर, चतुर, दाता, कृतज्ञ आणि पै्य॑वान अशञा पुरुषाला कधीही शत्रू बनवू नये. 
कारण अशा माणसाला जो शत्रू बनबील त्याला दुःख भोगावे लाते, ही सदैव खुणगाठ ठेवावी. ॥३॥ 
तटस्थाचे लक्षण 
आर्य्यता पुरुषज्ञान शौर्य करुणबेदिता। 
स्थौललक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदय: ॥॥४॥ पु. ज. ७ लो. २११ 
उदास्ीनाचे (तरसथाचे) लक्षण :- जो प्रशंसनीय गुणुक्त आहे, क्या व वाईट माणसांची पाएख ज्याला 


राजधर्म श्३्द सहावा समुल्लाम्न 


ः जो शुरवीर व दवाब्ू आहे, परंतु जो नेहमी वखवरच्या गोहीच बोलत राहतो,, त्याला उदासीन किंवा तटस्थ 
अस्ते मणतात. ॥ 8॥ 
एवं सर्वमि्ं राजा सह संमन्त्य मंत्रिभि; । 
व्यायाम्याप्लुत्य मध्याहे भोक्तुमन्त: पुरं ॥१॥ शु:अ; ० शलो: २१६ 
पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे पहाटे उठून शौचमुखमार्जन, ८ ३३३२४ अमिहोत्र कौरे करून अधवा 
कखून, सर्व मंग्रांशी विचार विनिपय करन, सपेत जाऊन सर्व कर्मचायांता व स्ेगाध्क्षाता भेटू, त्यांना 
आनंदित करन विविध प्रकारची व्यूहरचना म्हणजे कवाईत करन बेकन, घोड़े व हत्ती बांचे तबेले व गायौचे 
गोठे यांची तपासणी करन, शब्नाद्चांची भांडोरे; वैद्यालय,संपत्तीचे खज़िने दर पर्वाचे दसपोज नियमाने 
निरीक्षण करन, त्यांत काहौ दोष असतील तर ते काढून टाकश्याचे उपाय मुचवून जाने व्यायामशाकेत: ज़ाबून 
तेथे व्यायाम केल्यावर भोजनासाठी अंत:पुरात रहणजे जे थे पल रहत अम्ल तेथे जावे आणि सुपरिक्षित 
भोजन कावयाचे ते बुद्धिबक पराक्रमवर्धक व रोगनाशक अ़ावे गनाप्रकारे अन्न व्यंजनादितत्यातील खाष्याचे 
व पिण्याचे पदार्थ सुंधित, मिशदी अनेक र्मांती युक्त असावेत. अशा अत्नाच्या प्रेवनाने सदा मुखी गहावे. 
अश्ा प्रकोरे ग़जाने राज्याच्या सर्व कार्याची उन्नति करीत अस्रावे. ॥ १॥ 

करांचे प्रमाण 
८4०४-५८ & 
पश्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययो: । 
धान्यानामष्टमो भाग: षष्ठो द्वादश एव बा ॥ १॥ रु. अ. ७ इलो. १३० 
व्यापारी किंवा कारागीर यांना सोने व चांदी यांच्या रूपाने जेवढा रफा मिछत असल त्याचा पन्नासावा 
भाग करमहणून गाजाने ध्यावा. तांदूछ वर धान्याचा सहावा, आठवा किंवा बाग़वा भाग घ्यावा, शेतकन्यांकडून 
तो पैशाच्या रूपात ध्याववाचा कर अशप्रकोर ध्यावा की ज्यायोगे शेतक्यांना खाण्यापिण्याची टंचाई होणार 
नाही आणि ते निर्धन बनून दु:खी होणार नाहीत. ॥ १॥ 
कारण प्रजा धनाह्य व आरेयसंपन्न व खाऊनपिऊन सुखी अप्लेल तरच राजाची मोटी उत्नति होते, राजाने 
प्रजेला आपल्या मुलांबाबंप्रमाणे सुखी ठेवावे आणि प्रजेने जाला व राजपुरुषाना पित्याप्रमाणे मानावे, ही 
गोष्ट उचित आहे की परिश्रम करणारे शेतकरी गजांचे राजे असतात आणि राजा त्यांचा रक्षणकर्ता असतो, 
प्रजाच नसेल तर राजा कुणाचा ? आणि जा सेल तर प्रजा कुणाची ? राजा आणि प्रजा दोधेही आपापल्या 
कामात स्वतंत्र आणि पस्यंशी मिव्ललेल्या प्रेमयुक्त कामात परतंत्र अस्तात. प्रजेच्या सर्वसाधारण संमतीच्या 
विरुद्ध राजाने किंवा राजपुरुषांनी वागू नये. राजाच्या आज्लेविरुद्ध परजेने किंवा राजपुरुषांनी आचरण करू नये. 
अशा प्रकारे ग़जाचे राजकीय मुख्य काम म्हणे ज्याला 'पोलिटिकल' महणतात ते थोडक्यात सांगितले आहे. 
या विषय विशेष पहाववाचे ज्यांना असतील त्यांती चारही वेद, मरुस्मृती, शुक्ररीती, महाभारत वौरे 
प्रंथांचे परिशीलन कून प्रजेला योग्य न्याय मिल्रवून देष्याचे काम आह ते मनुस्मृतीच्या आठव्या व वत्या 
अध्यायात सांगितलेल्या रौतीनुसार केले पाहिजे. तरीपण ते संक्षेपाने वेथे नमूद को :- 


ज्कलल्क् 77 उुछा 55 कक 
प्रकाश १३७ महर्षिदयानंद सरस्वती 


मम  कककिकिकीकककिकककिककिकिकीकिकिकिककिकिकिकककक कक... 


डे 
प्रत्यह देश्टैश्न शार्त्रहटैश हेतुभि: । 


(२) 
देणे. (३) (अस्वामि विक्रय) एकाची वस्तू दुसयाने विकूत टाकणे. (४) ( 
लोकांनी मिलन एाद्यावर अत्याचार करणे. (५) (द्तस्थानपकर्म च) दिलेल्या वस्तुना पतन देणे॥२॥ 
बेतनस्यैव चादान संविदक्ष व्यतिक्रम: । 
क्रयविक्रयानुशयो बिबाद: स्वामिपालयो: ॥३॥ रु. अ. ८ एलो. ५ 
(६) (वेतरस्यैव चादानम्‌) वेतन अर्थात पगारातून थेणे किंवा तो किंवा काही न' देणे. (७) 
प्रतिज्ेच्या विरुद्ध वर्त करणे. (८) (क्रयविक्रयानुशय) खरेदी व विक्रीतील देण्या-चेण्या 
(९) गुराचा मालकव पालक यांच्यातील भांडण. ॥३॥ 
सीमाविवादधर्मश्न पारुष्ये दण्डबाचिके । 
स्तेयं च साहसं चैब रत्री सड्ग्रहणमेत्र च ॥४॥ पु. अ. ८ हलो. ६ 
(१०) स्रीमा विवाद. (११) एखाद्याला कठो रशिक्षा देणे. (१२) कठोर शब्द बोलणे. (१३) 
दरोडा धालणे. (१ ४) बढजबरीने एखादे कृत्य करणे. (१५) परस्नौशी अधवा' परपुरुषाशी व्यभिचार. ॥॥४ 
स्त्रीपुंधर्मो त्रिभागश्न द्यूतमाह्य एबच। म 
पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताबिह ॥५॥ रु. अ. ८। लो. ७ हैं) 
(१६) ब्नी व पुरुष वांच्या धर्मात व्यतिक्रम महणजे उलठा पालट होणे, (१७) वाउसा हकासंबंधीचा वाद, 
(१८) बूत म्हणजे जड़पदार्थ ( शेत, घरव संपत्ती) व समाहय' महणने चेतन पणास लावून जुगार खेछणे. ही 
अठार प्रकारची परस्पाांविरुद्ध व्यवहारांची विवादस्थाने आहेत. ॥५॥ 
एपु स्थानेषु भूयिर्ठ बिवादं चरता नृणाम्‌। 
शर्म शाश्रतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यजिनिर्णयम्‌ ॥६॥ उतु-अ. 4 हलो-८ 
या व्यवहारांभध्ये अनेक विवाद करणाय्या पुरुषांना सनातन भ्र्माच्या आधारने न्याय ब्वावा; म्हणजे 
कोणाच्याही बाजुने पक्षपात करू नये. ॥६॥ 


राजधर्म श्३्द सहाबा समुल्लास .- 


धर्मरक्षण 
; विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते। 
शल्य चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र समासद: ॥७॥ पतु अ. ८३लो. १२ 
ज्या सभेमध्ये अधर्माकडून बाबा झालेला धर्म विद्यमान होतो व जेथील सभाप्तद त्या धर्माचे शल्य 
महणजे बाणासारखा असलेला कलंक काढून टाकीत नाहीत व अधर्माचा उच्छेद करीत नाहीत, ःहणजे जेथे 
धम्मनिचालणाययाचा सन्मान व अधमनि वागणायाला शिक्षा होत नही त्या सभेतील सर्व सभासद घायाक झाले 
आहेत असे समजले जाते. ॥७॥ 

सभा बा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं बा समच्जसम्‌। 

रो भवति किल्जिषी ॥।८॥। पु. अ. ८ हलो. १३ 

धार्मिक माणसाने कधीही राजसभेत पाऊल टाकू ये. पण एकदा प्रवेश केल्यावर पत्य अप्तेल तेच 
बोलावे. जर कोणी सभेमध्ये अन्याय होत: असलेला पाहूनही मौन राहतो अथवा सत्यव न्याय यांच्या विरुद्ध 
बोलला तर तो महापापी होतो. ॥ ८॥ 

यत्र धर्मो हाधर्मेण सत्य यत्नानृतेन च। 

हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्न सभासद: ॥९॥ कु. ड. ८ इलो. !४ 

ज्या सभेमध्ये सर्व सभासदांच्या देखत अधर्माकटून धर्माची व असत्याकडू सत्याची हत्या केली जाते 
त्यासरभेतील सर्व सभासद जणू जिवंत असून मेल्यासारखेच असतात., त्यांच्यापैकी कुणीच जिवंत नसतो. ॥ ९॥ 

धर्म एब हतो हन्ति घ॒र्मो रक्षति रक्षित:। 

तस्माद्धमों न हन्तव्यो मा नो धर्मों: हतो5वघीत्‌॥१०॥। पु. «. ८ शले. १५ 

मेलेला धर्म मारणायाचा नाश कस्तो आणि रक्षण केलेला धर्म क्षण करणाययाचे क्षण करतो. महणून 
माल्या गेलेल्या धर्माकडून आपण कधी मारले जाऊ या भीतीने धर्महनन कधीही करू नये. ॥१०॥ 

यृषों हि भगवान्‌ धर्मस्तस्य यः कुरुते हालम्‌। 

बृषलं त॑ बिदुर्देवास्तस्माद्धम न: ््‌॥११॥ मु. अ. ८ शलो. १६ 

सर्व ऐ्वर्य देणाय्या आणि सुखाची वर्षा करणाय्या धर्माचा जो कोणी लोप करतो त्याला विद्वान लोक 
वृषल म्हणजे शुद्र व नीच समजतात. म्हणून कोणीही धर्माचा लोप करणे योग्य नही. ॥ १ १॥ 

एक एव सुहृद्धमों निधने5प्यनुयाति यः । 

शरीरेण सम॑ नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ १ २॥। हु. #. ८।इलो. १७ 

या जगामध्ये केवक धर्म हाच असा एक मित्र आहे की जो: मृत्युनंतरही बरोबर राहतो. इतर सर्व पदार्थ 
अथवा सोबती-मित्र शरीराच्या नाशा बरोबरच नाश पावतात. म्हणजे मृत्यु होताच सरवाच्ा संग सुटतो. एण 
धर्माचा संग कधीच सुटत नाही. ॥ १ २ 


पादों अधर्मस्य कर्तारें पाद: साक्षिणमृच्छति। 
पाद: सभासदः सर्वान्‌ पादो राजानमृच्छति॥ १ ३॥। मनु. अ. ८ इलो. १८ 
सत्यार्थ प्रकाश १३९ महर्षिदयानंद सरस्वती 


छह राजसभेत पक्षपात व अन्याय केला जात तेथे अधमचि चार विभाग होतात. त्यातील एक भाग 
अधर्म करणायाला, दुसर त्याचा साक्षीदार अम्रणाय्याला, हिसतत सभासदांना व चौथा भाग अधर्मी सभेच्चा 
सभापतीला महणजे ग़जाला प्राप्त होतो.॥ १ ३॥ 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासद: । 
एनो गच्छति कर्त्तरि निन्‍दाहों यत्न निन्‍्डते ॥१४॥ पहु.अ. ८ एलो.१९ 
ज्या सभेमध्ये निंदनीय मनुष्याची निंदा व स्तुत्य माणसाची स्तुती केली जाते आणि दंडनीय 
माणसाला शासन व मासनीय व्यक्तीला सन्मान दिला जातो तेथील राजा व सर्व सभासद निष्पाप व पवित्र 
होतात, पाप करणान्यालाच पाप लागते. ॥ १ ४॥ 
आता साक्षी कसे आसाबेत 2? 

साक्षीचे लक्षण 
आप्ता: सर्वेषु वर्णेषु कार्य्या: कार्येषु साक्षिण: । 

'बर्जयेत्‌॥ १॥ रु. अ. ८ इलो. ६३ 
सर्व वर्णामध्वे जे धार्मिक, विद्वान, निष्कपटी, सर्व प्रकारे धर्म जाणणारे, निलोभी व सत्यवादी त्यांना 
न्याय व्यवस्थेत साक्षीदार बनवावे. याहून विपरीत गुण अस्णाययांता साक्षीदार करू नये. ॥ १॥ 
स्त्रीणां साक्ष्य स्त्रियः कुर्युर्दिजानां सादूशा ह्विजाः । 
शुद्राक्ष सन्त: ॥२॥ शु. अ. ४एलो, ६८ 
ब्वियांसाटी ब्िया, द्विजांसादी द्विज, शुद्रांसाठी शुद्र, अंत्यजांप़ाठी अंत्यज साक्षीदार असावेत, ॥ २॥ 
साहसेषु च सर्वेषु स्तेबसड्ग्रहणेषु च। 
वाग्दण्डयोश्ल पारुष्ये न परीक्षेत् साक्षिण: ॥ ३॥ रु. अ. ८ लो. ७२ 
बलात्कार, चोरी, व्यभिचार, कठोर भाषण, लाठी प्रहार यांसारख्या अपराधांमध्ये साक्षदाराची फेर 
तपाम्रणी करू नये; व तशी साक्ष अत्यावश्यकही सम्रजावी. कारण ही सारे कामे गुप्तपणे होत असतात. ॥ ३॥ 
हम ब॑ परिगृहणीयात्साक्षिद्ैश्े नराधिप: । 
गुणोल्कृष्टान्‌ गुणिददैयै द्विजोत्तमान्‌॥४॥ मनु. अ. ८ इलो. ५१ 
दोन्ही बाजूच्या साक्षीदारांमध्यणे बहुमतानुसार सारखेच साक्षीदार असतील तर त्यांपैकी उत्तम, गुणी 
पुरुषाच्या साक्षीला अनुकूल असा निर्णय करावा. दोन्ही बाजूंता उत्तम व गुणी अं तुल्यब॒ साक्षीदार असतील 
तरत्यांच्यात जे द्विजोत्तम म्हणजे ऋषी, महर्षी व यती असतील त्यांच्या साक्षीप्रमाणे न्‍्याय कावा. ॥४॥ 
समक्षदर्शनात्साध्यं श्रवणाच्चैव सिध्यति। 
तन्न सत्य ब्रुबन्साक्षी धर्मा्थाभ्यां न हीयते ॥५॥ मु. व. ८एलो. ७४ 
साक्षीदार दोन प्रकारचे असतात. एक प्रत्यक्ष पाहणारा व दुसरा ऐकलेले सांगणारा, सभेमध्ये प्रश्न 
विचाएण्यात आले असता जे साक्षौदारखरें बोलतात ते धर्महीन व दंडनीय उसतात, पण जे खोटे बोलतात ते 
यथायोग्य शिक्षेस पात्र असतात. ॥५॥ 


राजधर्म १४० सहावा समुल्लास 


रे 


॥ 

अवाइनरकमश-ेति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते॥॥६॥ रत. अ. ८ इलो. ७५ 

राजप्रभेमध्ये किंवा दुसन्या एजाब्वा उत्तम विद्वत्सभेमध्ये जे साक्षीदार पाहिलेल्या व ऐकलेल्या गोष्टी 
जशाच्य। तशा न सांगता त्याविरुद्ध म्हणजे खोटे बोलतात त्यांगा (अवाडूनरक) जीभ छाटून टाकल्यामुद्े 
होणायया दुःद्धाच्या रूपाने जीवंतपणी नरक प्राप्त होतो आणि मेल्यानंतरही ते सुखापासूर वंचित होतील. ॥ ६॥ 

ह००222#%%% 25 ग्राह्म॑ व्यावहारिकम्‌। 

अतो 'तदपार्थकम्‌॥॥७॥| पु. अ. ८ इलो. ५८ 

साक्षीदार जे काही स्वाभाविक रौतौने व्यवहारिक बोलेल तेच खरे मानावे आणि त्याविपरीत जे काही 
बेलेल ते सर्व खोटे व निर्थक आहे अप न्यायाधीशाने प्मजावे. ॥७॥ 

सभान्त: साक्षिण: प्राप्तानर्थिप्रत्यर्थिसजिधौ। 

प्राइविबाको5नुयुड्जीत विधिनाउनेन सान्त्वयन्‌॥ ८॥ पु. अ. ८ एलो. ७९ 

जेब्हा अर्थी (वादी) व परत्यरथी (प्रतिवादी) यांच्या समक्ष साक्षीदार न्यायपरभेप ़े येतील तेव्हा न्यायाधीश 
व्रादूविवाक म्हणजे वकील किंवा बरिश्ट यांनी त्यांगा शांतपणे असे विचारावे. ॥ ८॥ 

यव्‌ दयोरनयोरेत्थ कार्येडस्मिंश्रेष्टितं मिथ: । 

तद्‌ ब्रूत सर्ब॑ सत्येन युष्माकं हात्र साक्षिता ॥ ९॥ यु. अ. ८ हों. ८० 

हैसाक्षीदारानो! वा दोधांच्या परम्पर कृत्यांच्या बाबतीत तुम्ही जे काही जाणता ते खरे खरे सांगा. कारण 
या बाबतीत तुमची साक्ष आहे. ॥९॥ 

सत्य साक्ष्ये ब्रुबन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलानू। 

इह चानुत्तमां कीर्ति बागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ १ ०॥ पु. +. ८ शलो. ८९ 

जोसाक्षीदार छरे बोलतो त्याला पुढील जन्मी उत्तम लोकात उत्तम जन प्राप्त होतो व तो सुख भोगतो. या 
जन्मी व पुढील जन्मी त्याला उत्तम कीर्ती मिककते. कारण ही वाणीच सत्काराचे व तिस्स्काराचे कारण आहे असे 
वेदांमध्ये लिहिले आहे. जो सत्य बोलतो त्याची प्रतिष्ठा होते आणि जो खोटे बोलतो त्याची निंदा होते, ॥१ ०॥ 

सत्येन पूयते साक्षी धर्म: स्त्येन वर्द्धते। 

तस्मात्सत्यं हि वक्तव्य 2953% ६ साक्षित्रि: ॥ १ १॥ रु. ब. ८ हल. ८३ 

सत्य बोलण्याने साक्षीदार पवित्र होतों आणि सत्य बोलण्यानेच धर्म वाढतो, म्हणून सर्व वर्णाच्या 
साक्षौदारानी खरें बोलणेच योग्य होय. ॥ १ १॥ 

आत्मैव ह्ात्मन: साक्षी गतिरात्मा तथात्मन: । 

मावमंस्था: स्वमात्मान॑ नृणां साक्षिणमुत्तमम्‌॥ १ २॥ रु. ब. ८एले. ८४ 

आत्ययाचा साक्षीदार आत्मा आणि आत्म्याची गतौही आत्माच आहे. हे जाणून, हे मनुष्य ! तू सर्व 
मुनुष्यांमधील उत्तम साक्षीदार आहेस. तू आपल्या आत्म्याचा अपमान करूनकोस: अर्थात तुझ्यया आत्म्यात, 
मनात व वाणीत जें अहे ते सत्य आहे आणि त्याच्या उलट बोलगे म्हणजे मिध्याभाषण होव. ॥ १ २॥ 


अस्थ विद्वाद्धि बदत: क्षेत्रज्ो नाभिशडूते। 
तस्मान्न देवा: श्रेयांसं लोकेउन्यं पुरुष बिंदु: ॥१ ३॥ मु. अ. ८ लो. ९६ 
सत्यार्थ प्रकाश १४१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


मा ुु____]->>>__>::--*ऋऋिछ॑ाथछएनछणएएछनछशएशएश/श/थथशशशशशश»नननओ_?।. 


ड़ बोलणाय्या पुरुषाचा विद्वा कषेत्रज म्‌हणजे शरीला जाणणारा आत्मा आतून साशंक होत नाही तोच' 
उत्तम पुरुष होय. विद्वान लोक त्याहन भिन्न माणसाला उत्तम पुरुष समजत नाहीत. ॥ १ ३॥ 
एको5हमस्मीत्यात्मान यक्त्वं कल्याण मन्यसे। 

नित्य स्थितस्ते हद्येष: पुण्यपापेक्षिता मुनि: ॥१४॥ मु. अ. ८ लो. ९१ 
हे कल्याणाची इच्छा बाहगणाय्या पुरुषा ! 'मी एकटा आहे' अस्े आपल्या मनात समजून जो तू खोटे 
बोलतोस ते बरे नाही. परंतु जो दुसरा तुझ्या हृदयामध्ये अंतर्याभी रूपाने वास करणारा, पाप- पुण्य पाहणारा 
मुनी परमेश्वर अहे, त्या परमेश्रराला भिकन तू सदैव सत्य बोलत रहा. ॥ १ 8॥ 

खोट्या साक्षीसाठी शिक्षा 

लोभान्मोहाद्भयान्मैत्रात्कामात्क्रोधात्तयैल च। 

अज्ञानाद्‌ बालभावाच्च साक्ष्यं बितथमुच्यते ॥१॥ मु. अ. ८लो. ११८ 
जो कोणी लोभ, मोह, भय, मैत्री, काम, क्रोध, अज्ञान व पोरकटपणाने प्ाक्ष देईल तर ती सर्व खोटी 
आहे असे समजाबे, ॥१॥ 

एपामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं बदेत्‌। 


वस्य दर्द अिशेशम नरक शक ॥२॥ सु. अ /शलो. ११९ 
यांपैकी कोणत्याही कारणास्तव त्या-त्या कारणानुसार पुदील प्रमाणे विविध 
प्रकारची शिक्षा देत जावी. ॥ २॥ 

लोभात्सहर्त्रे दण्ड्यस्तु मोहात्पूर्बन्तु साहइसम्‌। 

भयादू्‌ दौ मध्यमौ दण्डयो मैज्रात्पूब॑ चतुर्गुणम्‌॥३॥। प्तु. अ. ८ एलो. १२० 

लोभाने खोटी साक्ष देणान्याकडून पंधरा रुपये दहा आणे दंड ध्यावा. भोहाने खोटी साक्ष देणान्याकडून 
तीन रुपये दोन आणे, भौतौने खोटी साक्ष देणा-याकडून सव्वा सहा रुपये, मैत्रीसाटी खोटी साक्ष देशाययाकदून 
साड़े बार रुपये दंड ध्यावा. ॥३॥ 

कामाइशपुर्ण पूर्व क्रोधात्तु जिगुण परम्‌। 

अज्ञानाद द्वे शते पूर्ण बालिश्याच्छतमेव बुक मु. अ, ८ हल. !२१ 

वासनेपोट्टी खोटी साक्ष देणाययाकडून पंचवीस रुपये, क्रो धाने खोटी पक्ष देणान्याकडून शेहेचाीस 
रुपये चौदा आगे, अज्ञानाने खोटी साक्ष देशा-याकड्ून तीन रुपये आणि पोरकटपणाने खोटी साक्ष देणान्याकडून 
एक रुपया नऊ आपे दूंड ध्यावा, ॥४॥ 

अपराध्यास दण्ड 

उपस्थमुवर्र जिह्ला हस्तो पादौ च पञ्षमम्‌। 

चक्षुर्नासा च कर्णो च धन देहस्तथैव छा ॥॥५॥ पु. अ. 2 लो. १२६ 

दंडासाठी जनमेंद्रिय, उदर, जिव्हा, हात, पाय, डोले, गाक, कान, धन व देह ही दंड देण्याची दहा स्थाने 
आहत की त्यांच्यावर दंड केला जात असतो. ॥५॥ 
राजधर्म १४२ सहावा समुल्लास 


| परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वत: । 

साराउपराधौ चालोक्य दण्डं दण्ड््येषु पातयेत्‌॥६॥ प्‌ अ. 4३लो. !२६ 
देश, काल, गुन्हेगाराची अर्थिक स्थिती व अपराधाचे स्वरूप लक्षात घेऊन योग्य तो दंड करावा. जसे 
लोभाने खोटी साक्ष देणाय्यास पंधरा रुपये दहा आणे दंड लिहिला आहे व पुढ़े लिहिल्याप्रमाणे जर गुन्हेगार 
अत्यंत निर्धन असेल तर त्याच्याकडून कमी दंड ध्यावा आणि तो श्रीमंत असेल तर त्याच्याकडून दुप्पट, 
तिप्पट, चौपट दंड ध्यावा.॥६॥ 

अधर्मदण्डन लोके यशोघ्न॑ कीर्तिनाशनम्‌। 

अस्वर्ग्यक्ष परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥७॥॥ परु अ. ८।इलो. १२७ 
कारण या जगात जो कोणी अधमन दंड को त्यामुढ्े त्याची भुतकालीन प्रतिष्ठा व वर्तमानकाढी 
प्रतिष्ठा आणि भविष्यकाढ्ी व पुढ्ील उन्मी त्याची होणारी कीर्ति नाश पावते. शिवाय पुढदील जन्मी दुःख 
होते. म्हणून कोणालाही अधर्मुक्त दंड करू नये. ॥७॥ 

अदण्डयान्वण्डयन्‌ राजा दण्ड्यांझैवप्यदण्डयन्‌। 

अयशो महदाप्नोति नरकं चैत्र गच्छति ॥८॥ पु, अ. ८! इलो. १२८ 

जो राजा अपराध्यांना शिक्षा करत नाही व निपपराध्यांगा शिक्षा कसतो अर्थात दंडास पात्र असणायास 
सोडून देतो आणि ज्याला दंड देणे नको त्यास दंड देतो तो जिवंतपणी मोठ्या निंदेस आणि मूत्युनंतर मोठ्या 
दुःखास पात्र ठरतो म्णून अपराध्याला नेहमी शिक्षा करावी व निरपराध्याला कभीही शिक्षा करू नये. ॥ ८॥ 
बाग्दण्डं प्रथम कुर्याद्धिग्वण्ड तदनन्तरम्‌। 

तृतीयं धनदण्डं तु बधदण्डमत: परम्‌॥९॥ रु. अ. ८इलो. १२९ 

प्रधम वाणीने शिक्षा मणजे त्याची भर्त्सना हा वागदंड होय. दुसरा धिगदंड म्हणजे त्याचा धिःकार की 
तु हे दुष्कृत्य का केले. तिसरा त्याला पैशाच्या रूपातील दंड आणि शेवटी वधदंड ब्यावा. महणजे त्याला 
फटके मारावेत किंवा त्याचे डोके छाटावे. ॥९॥ 


येन येन यथाड्रेन स्तेनो नृषु विचेष्टते। 
तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिव: ॥ १॥ पु अ. ८ लो. ३३१ 
चोर आपल्या ज्या-ज्या अवयवांनौ समाज विधातक कृत्य म्हणजे चोरी करतो त्याचे ते-ते अवयव, 
इतरांना धडा मिक्तावा मणून, राजाने हरण अर्थात छाटून टाकावेत. ॥ १॥ 
पिताचार्य्य: सुहन्माता भार्य्या पुत्र: पुरोहित: । 
नादण्डदयो नाम राज्ञो३स्ति यः स्वधर्म न तिष्ठति॥२॥ पु. अ. ८ ३लों. ३३५ 
किंबहना पिता; आचार्य, मित्र, पतली, पृत्र व पुरोहित यांपैकी कोणीही का असेनात, जे स्वधर्माचे 
पालन करीत नसतौल तर त्यांना राजाने अदण्ड ठरवू नये. वाचा अर्थ असा की राजा जेव्हा न्यायासनावर बसून 
न्याय कर्तो तेव्हा त्याने कुणाचाही बाबतीत पक्षपात करू नये कितु योग्य न्याय शिक्षा द्यावी. ॥ २॥ 
कार्षापण्ण भवेदण्ड्यः यत्रान्य: प्राकृतो जन: । 
तत्र राजा भवेदण्डय: सहस्वरमिति धारणा ॥३॥ पु. ब. ८ इलो. ३३६ 
सत्यार्थ प्रकाश १४३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


्् 


ज्या अपराधाबदल प्ामान्य माणसाला एक पैसा दंड होतो त्याच अपराधावहले राजाला हजा ऐसे दंड. 


व्हावा. म्हणने सामान्य माणसाच्या हजार पट शिक्षा राजाला झाली पाहिजे: मंत्री किंवा दिवाण यांना आठशे 
पट, त्याहुन खालच्या पातकौवरील व्यक्तींना ावशे पट, त्याहर खालच्या दर्जाच्चा लोकांना साहशे पह, 
याप्रमाणे ज्याची जी योग्यता अप्रेल तिच्याप्रमाणे त्याला कमी केमी शिक्षा का्यात यावी. सर्वात खालबा 
कर्मचारी प्हणजे पड़ेवाला होय. त्याला सामान्य माणसापेक्षा किमान आठपट शिक्षा झाली पाहिजे. याचे काएण 
असे की सामान्य प्रजाजनापेक्षा राजपुरुषाला म्हणजे सरकारी नोंकराला जास्त शिक्षा झाली नाही तरहें 
राजपुरुष प्रजाजनांचा नाश करू टाकतील जसे सिंहाला ताब्यात ठेवावयाचे अपेल तर त्याला कडक शिक्षा 
करावी लागते परंतु शेत्नीला थोडीशी शिक्षा पुरे होते. तसेच हे आहेः म्हणून राजाणासून अगगी 
तत्कागाक्वाच्या नोकरापय॑तच्या राजपुरुषांगा त्योच्या अपराधावदल सामान्य जनतेपेक्षा जास्‍्त शिक्षा 
करण्यातआली पाहिजे.॥ ३॥ 

३९४ 3 शूद्रस्य स्तेये भवति किल्लियम्‌। 

घोडशेज द्वार्निशत्क्षश्रियस्थ थे ॥ ४) परु. अ. ८। एलो. ३३७ 

याच प्रमाणे जा कोणी विवेकी असून चोरी करते त्या शुद्राला त्याने चोरी केलेल्या वस्तृच्या किमतीच्या 
आठपट, वैश्वाला सोब्वपट व क्षत्रियाला बत्तौस पट वंड केला पाहिजे. ॥४॥ 

(3202-2८ लकट- ७ मर *९० बापि शर्त भवेत्‌। 

वा चतुः 'सः ॥५॥ मु. अ. ८ इलो. ३३८ 

ब्राह्मणाला चौसष्ट पट किंवा शंभर पट किंवा एकशे अड्भावीस पट दंड झाला पाहिजे; म्हणने ज्यांची 
जितके अधिक ज्ञान व प्रतिष्ठा असेल त्याला त्या ग्रमाणात त्याच्या अपराधाबहल जास्त शिक्षा जाली 
पाहिजे.॥५॥ 


ऐन्द्रें स्थानमभिप्रेप्सुर्यशझक्षयमव्ययम्‌। 

नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिक नरम्‌॥६॥ रु. ज. ८ इलो. ३४४ 

राज्याचे अधिकारी आणि धर्म वशषे्नर्य यांची इच्छा बाहृगणारा राजा यांनी बढजबरीचे काम करणान्या 
हाकूना शिक्षा देण्यात एका क्षणाचाही विलंब करूनये.॥६॥ 

वण्डेनेव च हिंसत: । 

साहसस्य नर: कर्त्ता विज्ञेय: पापकृत्तम: ॥७॥ पु. अ. ८ लो. ३४५ 

जो दुष्ट वचन बोलणारा, चोरी करणारा, अपराध नसताना शिक्षा करणारा या सवापेक्षा साहसाने 
बढ्जबरी करणारा माणूस अत्यंत पापी व दुष्ट आहे. ॥७॥ 

साहसे बर्त्तमानं तु यो मर्घयति पार्थिव: । 

स बिनाशं ब्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥८॥ पु. अ. ८ लो. ३४६ 

जो राजा अशा जुलमी माणसाला शिक्षा न कसा त्याचे अत्याचार सहन करतो तो लवकरच नाशास 
कारणीभूत ठसतो आणि राज्यात वैमरस्य निर्माण होते. ॥८॥ 

न मित्रकारणाद्वाजा विपुलाद्दा धनागमात्‌। 

समुत्सूजेत्‌ साहसिकान्सर्वभूतभयावहान्‌॥९॥॥ सु: क: ४ इलो. ३४० 


मिल: 23,200. 44:52 2:3 045... :0:0%70.#-.2/0:#+0»2%/3:49»4+:ेक मेक 
राजधर्म श्डड सहाबा समुल्लास 


रोड: अथवा पुष्कर धन मिलते म्हणूर राजाने सर्व प्राणीमात्रास दु:ख देणाय्या अत्याचारी माणसाला 
पकड़णे, माएणे इत्यादि शिक्षा केल्याशिवाय राहू नये. ॥ ९॥ 

गुरु वा बालवृद्धी वा ब्राह्मण वा बहुश्रुतम्‌। 

आततायिनमायास्त हन्यादेवाविचारयन्‌॥ १ ०॥ पु अ. ८ लो. ३५० 

गुर, पुत्रादी बालक, पिता करे वृद्ध किंवा ब्राह्मण आणि पाहिजे तर बहुश्ुत विद्वान यांच्यापैकी कोणीही 
असो, जो धर्म सोडून अधमाने जात असेल इतरांना विनाकरण मारौत अस्लेल तर त्याला विचार न करता ठार 
माराबे. म्हणजे आधी ठार मारावे व मग विचार करावा. ॥१०॥ 

नाततायिबधे दोषो हन्तुर्भवति कझ्नन। 

प्रकाशं बाउप्रकाशं बा मन्युस्तन्मन्युमृच्छति ॥ १ १॥ रु, अ. ८ इलो. ३५१ 

दुष्ट लोकांना मारल्याने मारणाय्याला पाप लागत नाही. मग त्यांची हत्या उषडपणे की गुप्तपणे झालेली 
अप्नो काएण क्रोधी माणसाला क्रोधाने मारणे म्हणबे क्रोधाची क्रोधाशी लढाई असते. ॥१ १॥ 

अस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्‍्यस्त्रीगो न दुटबाकू ॥ 

न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शक्लोकभाक्‌ ॥ १ २॥। पु. अ. ८ लो. ३८६ 

ज्या राजाच्या राज्यात चोर, परक्लीगामी, दुर्वचन बोलणारे, दरोडेखोर व निर्दावलेले गुन्हेगार शिक्षेच्री 
अवज्ञा करणोरे महणजे राजाज्ञेचा भंग करणारे नसतात तो राजा अत्यंत श्रेष्ठ होव. ॥ १ २॥ 

भरत्तरिं लक्ष्येद्या स्त्री | 

तां भ्रभि: खादयेद्राजा ५८.० ५-००८ बहुसंस्थिते ॥ १॥ पु. अ. ८ इलो. ३७१ 

जी श्री आपल्या जाति व गुणांच्या धर्मेंडीरे ववयाला प्रोडून देऊन व्यभिचार करते तिला झ्लीपुरुषांच्या 
जमावासमोर जिवंतपणीच कुत्यांकडून लचके तोडून राजाने मारुन टाकावे. ॥ १॥ 

पुमांस दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे । 

23 [पमारश पक पड २५ ९३५ २॥॥ यु. अ. ८ इलो. ३७२ 

त्याचप्रमाणे जो पुरुष आपल्या बायकोला सोड़ून देऊन पर्नौगमन अथवा वेश्यागमन कठ़ो त्या पापी 
माणसाला तापून लाल झालेल्या लोखंडी पलंगावर झोपवून पुष्कर द्लौपुरुषांसमोर जिवंतपणी जाढ्नून भस्म 
करून टाकावे.॥ २॥ 

(प्रश्न) जर राजा, राणी, न्यायाधीश अथवा त्याची पल व्यभिचारादी दुष्कृत्ये करतील तर त्यांना कोणी 
शिक्षाद्यावी? 

(उत्तर) राजसभेने शिक्षा द्वावी, मात्र त्यांना तर सामान्य प्रजाजनांपेक्षा जास्‍्त कड़क शिक्षा झाली पाहिजे. 

(प्रश्न) राजा वगैरे प्रजेकडून होणारी शिक्षा कशी स्वीकार करतील ? 

(उत्तर) राजाही एक पुण्यात्मा व भाग्यशाली मनुष्य आहे. त्यालाच शिक्षा केली गेली नाही आणि ती 
त्याने मान्य केली नाही तर इतर लोक राजदंडाला का मानतील ? आणि जेव्हा सारी प्रजा, प्रधान राज्याधिकारी 
व राज्यसभा राजाला धार्मिकपणे शिक्षा देऊ इच्छितात तेव्हा एकटा राजा काय करू शकणार ? अशाप्रकारे 
3 निकल 'नसेल तर राजा, प्रधान व सर्व समर्थ पुरुष अन्यायात बुद्ून, न्यायधर्माला बुडवून टाकतील आणि 


सत्यार्थ प्रकाश ४५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ड प्रजेचा नाश करून स्वत:ही नष्ट होतील. न्याययुक्त दंड ह्याचेच नाव राजा व धर्म आहे आणि जो त्याचा 
लोप करते त्याच्याहून नीच पुरुष दुसरा कोण असेल ? या अर्थाचा जो श्लोक आहे त्याचे स्मरण करा. 

(प्रश्न) एवडी कडक शिक्षा देणे योग्य नाही. कारण मनुष्य शरीराचा कोणताही अवयव बनवू शकत नाही, 
जिवंत करू शकत नाही. म्हणून प्राणवृंडाची शिक्षा देता कामा नये, हे योग्य गाही काय ? 

(उत्तर) जे लोक याला कड़क शिक्षा असे समजतात त्यांगा राजजीती ककत नाही, कारण एका माणसाला 
अशी कड़क शिक्षा दिली गेल्याने शिक्षेच्या भीतीने इतर सर्व लोक दुष्कर्म करण्यापासून दूर राहतील; आणि 
अधर्माचा त्याग करून धर्म मरार्गाचा अवलंब करतील. खरे म्हणाल तर ही शिक्षा सर्व लोकांच्या वाट्याला 
कणभरही येणार नाही आणि जर सौम्य शिक्षा दिली तर दुष्कृत्यांना ऊत येईल. जिला तुम्ही सौम्य शिक्षा म्हणता 
ती लाखो पट अधिक असल्यापुद्ठे लाखो पट कड़क होत असते. कारण जेव्हा अनेक माणसे दुष्कृत्ये कील 
तेब्हा त्यांगा दिलेली थोडी- थोड़ी शिक्षा देखौल द्यावी लागेल उदाहरणार्थ एकाला मणभर शिक्षा झाली व 
दुस्नयाला पावशेर शिक्षा झाली तर दोधांची मिल्दूर एकूण एक मण अधिक पावशेर शिक्षा झाली. महणजे 
प्रत्येकाच्या वाट्याला वीसशेर व अदपाव शिक्षा आली, अशा सौम्य शिक्षेला दुष्ट लोक काय जुमानणार ? जसे 
एका माणसताला मणभर शिक्षा झाली व हजार माणसाना प्रत्येकी पावशेर शिक्षा झाली तर एकृण सब्बासहा मण 
शिक्षा सर्व माणसांना होईल. म्हणजे तौच अंतिमत: अधिक आणि कड़क होईल म्हणून एकाला एक मण 
दिलेली शिक्षा अगदीच कमी व सौम्य होईल, 

जलमार्गाची नाकेबंदी आणि कर 
दीर्घाध्चनि यथादेशं यथाकाल तरो भवेत्‌। 
'नास्ति लक्षणम्‌॥ ३॥ पु. अ. ८ लो. ४०६ 

लांब मार्गाभध्ये ज्याप्रमाणात समुद्राच्या खाडया, नद्या अधवा महानद यात जितके क्षेत्र येते असेल 
त्याप्रमाणात नाकेबंदी करून कर बसवावा. महापमुद्रात निश्चित स्वरूपाचा कर बसवता येणार नाही. परंतु 
त्याबाबतौत राजा आणि समुद्रावर मोठमोठ्या नौका चालबिणर या दोधांगा सोयीची होईल अशौ व्यवस्था 
करावी. देशदेशांतरी व द्रीपड्रीपांतरी नौका धेकन जाणान्या आपल्या प्रजेचे सर्वप्रकारे उत्तम रक्षण होनल आणि 
त्यांना कोठेही कोणाकडूनही त्रास होणार नाही असा बंदोबस्त राजाने करावा. येथे हे लक्षात ठेवले पाहिजे की 
या देशात पूर्वी जहाजे नौकानयन नब्हते अप्ते जे लोक महणतात ते खोटे आहेत. 

राजाचे दैनंदिन कार्य 

अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तान्वाहनानि च। 

आयदब्ययों च नियताबाकरान्कोषमेल च ॥ ४॥ पर॒. अ. ८ इलो. ४२० 

राजाने दररोज कोणती कामे पुरी झाली आहेत ते पाहावे तस्ेच हत्ती, घोड़े वगैरे वाहने, झालेला जमाखर्च 
आयकर सलादिकांच्या खाणी व खजिना यांची तपासरणी करी. 

एवं सर्बानिमान्‌ राजा व्यवहारान्समापयन्‌। 

व्यपोह्य किल्बिषं सर्व प्राप्नोति परमांगतिम्‌॥५॥॥ पु क ८ इलो. ४१९ 


राजधर्म श्थदष सहाबा समुल्लास 


्ड तो पापापासून दूर होऊन त्याला 
परमगती मोक्ष सुख प्राप्त होते. * 
(प्रश्न) संस्कृतविद्येत संपूर्ण राजजीती आहे की अपूर्ण ? 

(उत्तर) संपूर्ण आहे. कारण या जगात जी राउनौती चालत आली आहे व बापुद्दे चालणार हे ती सर्व 
संस्कृत ग्रंथांतून धेतलेली आहे आणि ज्या विषयांची प्रत्यक्ष नोंद झालेली नाही त्यांच्यासादी 


प्रत्यह थी 8 ॥ मु. अ. ८ श्लो. ३ 

महणजे जे-जे नियम राजा व प्रजा यांच्यासाठी सुखकारक व धर्मयुक्त समजले जातील असे नियम पूर्ण 
विद्वानांच्या राजसभेने नियत करावेत. मात्र ही गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवावी की शक्यतोवर बालपणी विवाह करू 
देऊ नयेत, तरुणपणीही पतिपली च्या संमतीशिवाय विवाह करू नये ना होऊ धावेत. ब्रह्मतर्याचे यधावत पालन 
झाले पाहिजे. व्यभिचार व बहुविवाह बंद झाले कराबेत. यायोगे शरीर व आत्मा यांचे पूर्ण सामर्थ्य सदा रहावे. 
जर कोणी केवछ आत्म्याचे बढ महणजे विद्या व ज्ञान वृद्धिगत करील आणि शारीरिक सामर्थ्यकिडे दुर्लक्ष कील 
तर कारण एकटा बलवान पुरुष शेकडो ज्ञानी व विद्वान लोकांगा जिंकू शकतो. या उलट जर फक्त शारीरिक 
बढच वादविले आणि आत्म्याचे बढ वाढविले नाही तरीही विद्ेच्या अभावी उत्तम राज्यकारभार चालू शकृत 
नाही, राज्यव्यवस्था नौट नसेल तर सगके जण आपापसात भांडणे, दुफत्ली विरोध व लढाई करून नष्ट होकन 
जातील, म्हणून नेहमी शरीर व आत्म्याचे बढ वाढबीत राहिले पाहिजे. व्यभिचार व अति विषयासतक्ती यांच्या 
सारखी बछ व बुद्धी नाशक व्यवहार करणारी दुसरी गोष्ट वही. 

विश्ेषत: क्षत्रियांरी सुदृढ़ व सबक असले पाहिजे. कारण तेच विषयाप्क्त झाले तर राज्यधर्मच नष्ट 
होईल, हेही लक्षात ठेवावे की 'यधा राजा वा प्रजा' म्हणजे जसा राजा असेल दशौच त्याची प्रजा अपते. म्हणून 
राजा व राजपुरुष यांना आवश्यक आहे की त्यांनी कधीही दुराचार कंरू नये. त्यांनी सदैव धमनि व न्यायाने 
वागून सर्वाच्चा उन्नतिसाठी आदर्श बनावे. 

येथे संक्षेपाने राजधर्मचि वर्णन केले आहे. या विषयाची सविस्तर चर्चा बेद, मनुस्मृतीचे सात, आठ व नक 
हे अध्याय, शुक्रनीती, विदुर्प्रजागर, महाभारतातील शांतिपरवाँतर्गत राजधर्म व आपद्धर्म बारे ग्रंथात किंवा 
पाला राजनीती जाणून व धारण करून मांडलिक किंवा स्ार्वभौम, चक्रवर्ती राजांनी राज्य करावे आणि 

हे ओढ्खावे की “बय॑ प्रजापते: प्रजा अभूम' || व. अ. !८।मं. २९ 

आम्ही प्रजापतीची महणने परमेश्नराची प्रजा असून परमात्मा आमचा राजा आहे. आम्ही त्याचे किक, 
सेवकबत आहोत. त्याने कृपाबंत होऊन आपल्या सृष्टीत आम्हाला राज्याधिकारी कराबे, आणि आमच्या 
हातून आपल्या प्रत्याची व न्यायाची प्रवृत्ति करावी, आता पुढौल प्रकरणात ईश्वर व वेद यांविषयी 
लिहिष्यात येईल. 

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते राजधर्मविषये 


षष्ठ: समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥६॥ 


सत्यार्थ प्रकाश १४७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


डर 
ईश्वर 


देवता व परमेश्वर 


ऋचो अअक्षरेंपरमे व्यॉमन्यस्मिन्देवा: का मल 

यस्तन्न बेद किमृचा करिष्यति य: डा ॥१॥ कर. !|एू. !६४मं. ३९ 

(ऋचो अक्षरे) यामत्राचा अर्थ ब्रह्मचर्याश्रम विषयक प्रकरणात दिला आहे. जो सर्व दिव्य गुणकर्मस्वभाव 
बविद्या यांगी युक्त आहे, ज्याच्यामध्ये पृथ्वी, सूर्य आदी लोक स्थित आहेत, जो आकाशाप्रमाणे सर्वव्यापक. 
आहे व जो सर्व देवांचा देव आहे त्या परमेश्चताला जे लोक जाणत नाहीत, मानौत नाहीत व त्याचे ध्यानही करीत 
नाहीत ते नास्तिक व मंदमति लोक सदैव दुःखसागरात बुडालेले राहतात. म्हणून जे लोक त्याचीच जाणीव 
बाढगतात ते सर्व सुखी होतात. 

(प्रश्न) वेदामध्ये ईश्वर अनेक आहेत, ही गोष्ट तुम्ही मान्य कर्ता की नाही ? 

(उत्तर) आमही ते मान्य करीत नाही. कारण चारही वेदांमध्ये अस्े कुठेही लिहिलेले नाही की ज्यायोगे ईश्वर 
अनेक आहत हे सिद्ध होक शकेल, परंतु ईश्वर एक आहे, असेच लिहिले आहे. 

(प्रश्न) मग वेदांमध्ये ज्या अनेक देवतांचा उल्लेख वेतों त्याचा अर्थ काय ? 

(उत्तर) जे दिव्य गुणयुक्त अप्रतात त्यांना देवता असे महणतात. उदाहरणार्थ पृथ्वी, परंतु तिला कोठेही 
ईश्वर अधवा उपासनीय मानण्यात आलेली नाही. पाहा वा मंत्रात असे सांगितले आहे की, “ ज्याच्यामध्ये सर्व 
देवता वास करतात तो जाणण्यास व उपासना करण्यास् योग्य ईश्वर आहे.'' जे लोक देवता या शब्दाचा अर्थ 
परमेश्वर असा कखतात त्यांची ती चूक आहे. परमेश्वर हा देवांचा देव असल्याने त्याला महादेव अप्ते मरणतात, 
तोच साय्या जगाची उत्पत्ती, स्थिती व लय करणारा, न्यावाधीश व अधिष्ठाता आहे. 

“बयर्त्रिशत्‌ त्रिंशता.. इत्यादी वेदमंत्रामध्वे जे प्रमाण अहे त्याची व्याख्या शतपथ ब्राह्मणामध्ये 
अशी करण्यात आली आहे की तेहतौस देव आहत, पृथ्वी, जल, अली, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य आणि 
नक्षत्रे ही आठ. सर्व सृष्टीची निवासस्थाने असल्याने ते आठ बसू आहेत. प्राण, अपार, व्यान, उदान, समान, 
नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धरंजय व जीवात्मा हे शरीराला सोडून जाताना रुदर करायला लावतात म्हणून या 


ईश्वर श्ब्ट सातवा समुल्लास 


| असे म्हणतात. संवत्सराच्या बारा महिन्यांता बारा आदित्य म्हणतात. कारण ते सर्वांचे आयुष्य 
पेऊन जातात. विजेचे नाव इंद्र यास्ताठी आहे की तो परम ऐश्रर्याचा हेतू असतो. यज्ञाला प्रजापती महणण्याचे 
कारण अस्े की त्यामुके वायु, वृष्टि, जल व औषधी यांची शुद्धी होते. विद्वानांचा सत्कार व नाना प्रकाराने 
शिल्पविद्येच्या प्रजेचे पालन होते. या तेहतीसांमश्ये पूर्वोक्त गुण असल्यामु्े त्यांना देव असे म्हणतात. त्यांचा 
स्वामी व सर्वाहन श्रेष्ठ सा जो चौतीसावा परमात्मा तोच उपास्य देव आहे असे शतपधाच्या चौदाव्या कांडामध्ये 
स्पष्ट सांगितले आहे. असेच इतखही लिहिलेले आहे. लोकांनी ही शात्ने पाहिली असती तर वेदांमध्ये अनेक 
ईश्वर मानल्याप्रमाणे भ्रमजाकात गुरफटून ते कशाला भरकटले असते ? ॥ १॥ 
ईशा वास्य॒मिद < सर्व यत्किज्ञ जग॑त्याब्जगेत्‌। 
तन त्वक्तेन॑ भुज्जीथा मा गृघः करय॑ स्विद्धननम्‌ ॥२॥ कु. अ. ६०. ! 
हे मनुष्या ! जे काही या जगात गतिमान आहे त्या सर्वामध्ये व्यापक होऊ़न जो सर्वांचचे नियमन करो 
त्याला ईश्वर अप्ते महणतात, त्याला भिऊर तू कोणाच्याही धनाची अन्यावाने अभिलाषा बाढ़गू नकोप. 
अन्यावाचाणाचा त्याग कर आणि न्यायाचए रूपी धमति आपल्या आत्म्याने आउंदाचा उपभोग पे, ॥ २॥ 
मां हंवन्ते पितर्‌ न जन्तवो5ह दाशुषे विभजामि भोज॑नम्‌॥ ३॥ कर. ! ०६. ६४, ! 
ईश्वर सर्वाना उपदेश कसतो की, ' है मुष्यांनो! मी ईश्वर सर्व जगाच्या आधी विद्यमान होतो व मी जगाचा 
पती आहे. मी सनातन, जगत्कारण आणि सर्व धनाचा विजय करणारा व देणारा आहे. मलाच सर्व जीवांनी जशी 
मुले बापाला हाक मारतात तशी हाक मारावी. मी सर्वाना सुख देणान्या जगासाठी नाता प्रकारच्या भोज्य 
पदाधांची विभागणी त्यांच्या पालनासाठी करतो.'' ॥३॥ 
अहमिन्द्रो न परा जिग्य इख्धन न मृत्यबे5ब॑तस्थे कदांचन। 
सोममिन्‍्मा सुन्वन्तों याचता बसु न में पूरव: सख्ये रिंघाथन॥४॥ 

ऋ: मं. १० सू, ४८। में, ५ 
मी परम ऐक्षर्यवान सूर्यप्रमाणे सर्व जगाचा प्रकाशक आहे. माझा की पराजय होत नाही अथवा मला 
कधी मरण येत नाही. मीच जगतरूपी धनाचा निर्माता आहे. मी सानया जगाची उत्पत्ती कणणारा, मलाच जाणा. 
हे जीवांनो ! ऐश्वर्य प्राप्तीसाठी प्रथल करीत असता तुम्ही माइयाकडे विज्ञानादी धन मागा आणि माइया 
मैज्रीपासून तुम्हीं दूर जाऊ नका.॥8॥ 
अहं दीं गृणते पूवय॑ बस्च॒हं ब्रह्म कृणबं महां वर्धनम। 
अहं भुंबूं यज॑मानस्य चोदिता$य॑ज्वनः साक्षि विश्वेस्मिन्‌ भरे ॥५॥ 

ऋ. में. १० घू. ४९ में. १ 
मानवांनो ! सत्यभाषणरूपी स्तुती करणाया लोकांगा मी सनातन ज्ञानादी धन देतो. मी ब्रह्म मणजे 
वेदांचा प्रकाश करणात आणि तेच वेद माइयाविष्ी सर्वकाही सांगतात. वेदाद्वरेच मी सर्वाचे जान वाढवितो, 
मी सत्पुरुषांचा प्रेरक, यज्ञ करणान्वांना फछर देणारा आणि या विश्वात जे काही आहे ते सर्व कार्य करणारा, 


सत्यार्थ प्रकाश १४९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


3 'करणारा आहे. म्हणून तुम्ही माइयाऐवजी' के करू नका अथवा इतर 
कुणालाही मानू नका व जाणू नका. ॥९॥ 

हिरण्युगर्भ: समं॑वर्त्तताओं भूतस्य॑ जात: पत्रिकं$आसीत्‌। 

38. 04-22 7 कर्मैं देवाय॑ हुवियां विधेम ॥ १॥ पु. उ. १३ ४.४ 

हा यजुवेंदातील मंत्र आहे. हे भुुष्यांनों ! जो या सृश्टीच्या आधी होता, जो सूर्यादि तेजोमय लोकांचे 
उत्पत्तिस्थान आधार आणि जे काही उत्पन्न झाले होते, आहे द होईल त्याचा स्वामी होतो, आहे व अस्लेल, तों 
पृथ्वीपासून सूर्यलोकापय॑तची सारी सृष्टी निर्माण करन तिचे धारण (पालन) करीत आह. त्या सुखस्वरूप 
परमेश्राचीच भक्ती जशी आम्ही करों तशीचतुम्हीसुध्दा करा. 

ईश्वराचे अस्तित्व 

(प्रश्न) तुम्ही ईश्वर ईश्वर असे म्हणता. परंतु त्याचे अस्तित्व कप्े सिद्ध करता ? 

(उत्तर) सर्व प्रत्यक्षादी प्रमाणांती (आम्ही ईश्वराचे अस्तित्व सिद्ध को). 

(प्रश्न) ईश्वराच्या बाबतीत प्रत्यक्षादी प्रमाणे कधीच लागू पडत नाहीत. 

(उत्तर) इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपदेश्यंमव्यभिचारि 
व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌॥ चा. अ. !(. ४ हे गौतम महर्षकृत न्यायदर्शनातील मूत्र आहे. कान, त्वचा, 
डोले, जीप, नाक व मन यांचा अनुक्रमे शब्द, स्पर्श, रूप, सस, गंध, सुख-दु:ख व सत्याप्त्य या विषयांशी 
संबंध होऊन जे ज्ञान उत्पन्न होते त्याला प्रत्यक्ष ज्ञान म्हणतात. पण ते भ्रमरहित असावे.. 

आता विचार केला पाहिजे की इंद्रिये व मन योंच्या वर गुणा प्रत्यक्ष ज्ञान होते, गुणीे नह, ज्याप्रमाणे 
चारी त्वचा वार इंद्रियांनी स्पर्श, रूप, रस व गंध यांचे प्रत्यक्ष ज्ञान झाल्यानें गुणी महणजे पृथ्वी तिचे 
आत्मायुक्त मनाने प्रत्यक्ष ्ञान होते, त्याचप्रमाणे या प्रत्यक्ष सृष्टिमधील रचना विशेषादी गुणा प्रत्यक्ष ज्ञान 
झाल्याने परमेश्षराचेही प्रत्यक्ष ज्ञान होते. 

आणिअशाच प्रकरे जेब्हा आत्मा मन व मन इद्रियांना एख्ाद्या विषयात लावतो किंवा चोरी बारे वाईट 
कृत्ये किंवा परोपकारासारखी सत्कृत्ये करण्गास ज्या क्षणी प्रारंभ कस त्या क्षणी जीवाच्या इच्छा, ज्ञान वौरे 
त्याच इच्छित विषयांकडे आकृष्ट होतात. त्यावेढ़ी आत्म्यामध्ये वाईट कृत्य करण्याविषयी भय, शंका व लज्जा 
आणिचांगले काम करण्याविषयी अभय, निःशंकता व आनंदोत्माह उत्पन्न होतो. हे सोरे जीवात्म्याकड़ून नव्हे 
तर परमात्म्याकड़ून होते. 

आपणि जेव्हा जीवात्मा शुद्ध होऊन परमेश्वराचा विचार करण्यात तत्पर राहतो तेव्हा त्याला स्वत:चे व 
पसश्षराे प्रत्यक्ष ज्ञान होते, जेव्हा परमेश्षते प्रत्यक्ष ज्ञान होत असतें, तर मग अनुमान आदी परमेक्षराचे जान 
होण्यात काय संदेह ? कारण कार्यावरून कारणाचे अनुमान होत असते. 

(प्रश्न) ईश्वर व्यापक आहे की एखाद्या विशिष क्षेत्रात राहतो ? 

(उत्तर) ईश्वर सर्वव्यापक आहे. कारण जो एका देशात राहतो तो सर्वातयांमी, सर्वज्ष, सर्वनियता, सर्वांचा 
स्रष्टा, सवांचा धर्ता व प्रलयकर्ता होक शकत नाही (कारण) अप्राप्त क्षेत्रात कर्त्याची क्रिया असंभव असते. 


ईश्वर १५० प्ातवासमुल्लास 


॑ौणणणणणणणणणणणणणनननाणनाणणामामा्ाउ३३9७७३३३३३३३३३३३७३७७३३-₹. 


ः परमेश्वर दयाद्धू व न्याय करणारा आहे किवानाही? 

(उत्तर होव, आहे. 

(प्रश्न) हे दोन्ही गुण परपरविरुद्ध आहेत. जो न्याय करतो तो दवा कशी करणार ? आणिजो दया कील 
तो न्यायापामून दूर होईल कारण केलेल्या कृत्यानुसार तंतोत॑त सुखदुःख देणे, याला न्याय असे महणतात; 
आपणि अपराध्याला शिक्षा न करता सोड़ून देणे, वाला दया असे म्हणतात. 

(उत्तर) न्याय व दया यांमध्ये नाममात्र भेद आहे. कारण जो हेतु न्यायाने साध्य होतों तोच दयेने साध्य 
होतो. माणसाने गुन्हा करणे सोड़ूर बयावे वदुःखात पडू नये हा शिक्षा करण्याचा हेतू असतो यामुद्ठे इत्रांचे दु:ख 
दूरकरणे, याला दया असे म्हणतात. दया व न्याय यांचा जो अर्थ तुम्ही लावला आहे तो बरोबर नाही. कारण 
ज्याने जेवढे व जमे वाईट कृत्य केले अस्रेल त्याला तेवदी व तशौच शिक्षा झाली पाहिजे. त्याचेच नाव न्याव 
आहे. अपशध्याला शिक्षा दिली गेली नाही तर दबेचाच नाश होईल कारण एका गुन्हेगार डाकूला सोडून 
दिल्याने हजारो धर्मात्मा पुरुषांना दुःख देणे होय. जेव्हा एकाला सोडून दिल्याने हजारो माणसांना दुःख प्राप्त 
होते तेव्हा ती कली दया ? त्या डाकूला तुरुंगात डांबून ठेवृन पापापासून त्याला वाचविणे म्हणजे त्या डाकूबा 
दया करणे होय आणि त्या डाकूला मारून टाकल्याने हजारो माणसांवर दा प्रदर्शित होत अप्ते- 

(प्रश्न) तर मा दया आणि न्यायहे दोन शब्द का निर्माण झाले ? दोन शब्दांचा अर्थ एकच असेल तर वोन 
वेगवेगढ्े शब्द अप्णे रिरर्थक ठरते. म्हणून एकच शब्द असरता तरबरे झाले असते. यावरून हेच सिद्ध होते की 
दया व न्याय यांचे एक प्रयोजन नाही. 

(उत्तर) एका अर्थाचे अनेक शब्द व एका शब्दाचे अनेक अर्थ असत नाहीत काय? 

(प्रश्न) असतात, 

(उत्तर) तर मग तुम्हांला पुन: शंका का आली ? 

(प्रश्न) जगात तसे ऐक येते, महणून. 

(उत्तर) जगात तर खरे आणि खोटे दोन्‍्ही कारांवर येते. परंतु आपणण त्याच्या विचाराने निर्णय करणे 
आपले काम आहे. 

पाहा ! ईश्रने सर्व जौवांचे मनोरथ सिद्ध व्हावेत म्हणून या जगात सर्व पदार्थ निर्माण ककून ते 
जीवांना दान दिले आहेत. ही ईश्वराची मोठीच दया आहे. याहून दुसरी मोढी दया कोणती आहे ? आता 
न्यायाचे फक तर प्रत्यक्षच दिसते. सुखदुःखाची व्यवस्था कमी -जास्त फकावरून पसम्नराचा न्याय वियून येत 
आहे. दया आणि न्याय यांमध्ये एबढाच फरक आहे की मनाने सर्वाना सुख प्राप्त व्हावे ब दु:ख दूर व्हावे ही 
इच्छा ब तशी कृती करणे ही दया होय आणि बंधनछेदनादी बाह्य मार्गानी अफाधानुसार शिक्षा करणे म्हणजे 
न्याय होय. सर्वाना पाप व दुःख यांपासून दूर ठेवणे हेच या दोहोचे उहिष्ट आहे. 

(प्रश्न) ईश्वर साकार आहे की निराकार? 

(उत्तर) ईश्वर निराकार आहे. कारण जो साकार असतो तो सर्वव्यापक हो क शकत नाही, ईश्वर सर्वव्यापक 
नसता तर त्याला सर्वज्ञ आदी गुणही लागू पडले ससते. कारण परिमितत वस्तूमधील गुण, कर्म; स्वभावही 
परिमित असतात. तसेच तो (साकार असता तर) शौत-उष्ण, श्षुघा, तृषा, रोग, दोष, छेदन; भेदन इत्यादी 


सत्यार्थ प्रकाश १५३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ड् मुक्त राहिला नसता. यावरून हेच परिद्ध होते की ईक्षर निशाकार आहें. तो साकार अंसता तर त्वाचे 
नाक, कान, डोढे इत्यादी अवयब बनविणारा दुसरा कोणीतरी असला पाहिजे. कारण जो संयोगादारे उत्पन्न 
होतो त्याचा संयोग घड़वून आणणाए निशाकार चेतन अवश्य वेग असेला पाहिये: वेधें को णी अस्त महंणेल की 
ईश्वराने स्वेच्छेने आपले शरीर बनविलें, तरते शरीर बनण्यापूर्वी तो निाकार होता, अम्नेच सिद्ध होते महणूरच 
परमात्मा कथी शरीर धारण करौत नांही. परंतु निराकार असल्यापुद्े सान्या जगाला सूक्ष्म कारणांपासूने 
स्थूलाकार बनवितो, 

(प्रश्न) ईश्वर सर्वशक्तीमान आहे की नाहीं ? 

(उत्तर) आहे. पंंतु सर्वशक्तिमान या शब्दाचा जो अर्थ तुम्हीं समजता ता तो नही, परमेश्वर जगाची 
उत्पत्ती, पालन (स्थिती), प्लय (लय) आदी आणि सर्व जीवांना त्यांच्या पापपुण्यॉनुसार यधायोय युखदु:ख 
देण्याची व्यवस्था करण्यात आपल्या काममामध्यें कोणाचीही किंचितहो मदत घेत नाही. अर्थात आपल्या अनंत 
प्रामध्यनिच तो आपली सर्व कामे पूर्ण करत. 

(प्रश्न) आम्ही असे समजतो की ईश्वर त्याला हवें ते करू शकतों; कारण त्याच्यावर दुप्ता कोणी नहीं, 

(उत्तर) त्याची काय इच्छा आहे? तुम्ही अस्े महणाल की त्याला सर्व काही हवे अंसते आणि तो ते कह 
शकतो. यावर आम्ही तुम्हाला असे विचास्तों की परमेश्वर स्वत:चा नाश करू शकतो काय ? अनेक ईश्वरांची 
उत्पत्ती करू शकतो काय ? स्वत: अविद्वान बनून चोरी, व्यभिचार कौरे पाप करें करन तो स्वत: दुःखीही हों 
शकतो काय ? ज्याप्रमाणे या गोष्टी परमेक्षराच्या गुणकर्मस्वभावाविरुद्ध आहेत. महणून तुपच्या म्हणण्यानुप्तार 
तोसर्व काही करू शकतो, असे कथी घडू शकतनाही, म्हणून सर्वशक्तिमान या शब्दाचा जो अर्थ आम्ही केला 
आहे तोच बरोबर आहे. 

(प्रश्न) परमेश्वर सादी आहे की अनादी ? 

(उत्तर) परमेश्नर अनादी आहे. ज्याचे आदि काही कारण अथवा समय नसतो त्याला अनादी असे 
महणतात. हे सर्व अर्थ पहिल्या समुल्लासामध्ये सांगितलेच आहेत. तेथे पाहावे.... 

(प्रश्न) परमेश्वर काय इच्छितो ? ;, 

(उत्तर) परमेश्वर सर्वांचे कल्याण आणि सर्वासाठौ मुख इच्छितो परंतु स्वतंत्रतापूर्वक तो कोणालाही 
पाप, अपराधावाचून पराधीन करीत नाही, 

(प्रश्न) परमेश्नराची स्तुती, प्रार्थना व उपासना केली पाहिजे की नाही ? 


(उक्त) 

(प्रश्न) स्तुती करे केल्याने ईश्वर आपला नियम मोहन स्तुती, प्रार्थना करणाय्याचे पाप मुक्त 
करील काय ? 

(उत्तर) नही, 

(प्रश्न) तर मग स्तुती, प्रार्थना कां, कशासाठी करायची ? 

(उत्तर) स्तुती, प्रार्थना करण्याचे फछ वेगछेच आहे. 

(प्रश्न) ते कोणते ? 


झवर श्र साववा सपुल्लास 


* स्तुतौमुक्ले ईश्वराविषयी प्रीती निर्माण होते, त्याच्या गुण-कर्म-स्वभावामुक्ते आपल्या 

गुणकर्मस्‍्वभावात सुधारणा होक शकते. प्रा्थनेने निरभिमानता उत्पन्न होऊन उत्साह बातो व साहाव्य मकर. 
उपासनेने पर्रह्माशी मेक हों ऊन त्याचा साक्षात्कार होतो. है 
(प्रश्न) हे जरा स्पष्ट करून सांगा. 


(उत्तर) जे, 
प्रार्थना व उपासना 


५2०३८ (7०५ कप 5 ममस्नाबिर ६ शुद्धमपांपविद्धम्‌ 
कजमनोप लत स्वबन्मल डिस्क उक्ा् पबर्क पती प्य; 


स्माभ्य: ॥१९॥ यजु अ.६०मं. ८ 

ईश्वराची स्तुती :- तो परमात्मा सर्वत्र व्यापक, शीघ्रकारी व अनंत बलवान आहे. जो शुद्ध, स्वत, स्वांचा 
अंतर्याभी, सवांवर विराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध तो परमेश्वर अनादी काछापासून आपल्या अनादी सनातन 
जीवरूपी प्रजेला आपल्या सनातन विद्येने यधावत अर्थाचा बोध वेदांद्रारे करीत आहे. ही सगुण स्तुती झाली. 
परमेश्षरामध्ये जे-जे गुण आहेत त्या गुणांची स्तुती करणे म्हणजे सगुण स्तुती होय. (अकाय) तो परमेक्षर कधी 
शरीर धारण करत नाही, अधवा जन्म घेत गाही. त्याच्यामश्ये छिद्र अथवा व्रण असत नाही, जो नाडीशिरास्नायूच्या 
बंधनात अडकत नाही आणि तो कधी पापाचरण करीत नाही, त्याला क्लेश, दु:ख, अज्ञान हौ कधीही होत 
नाहीत, रागद्रेषादी विकारांपासूत तो अलिप् मानून परम श्रराची जी स्तुती केलौ जाते ती निर्गुण स्तुती होय. 
परमेक्षरामध्ये जे गुण आहेत तसे गुण-कर्म-स्वभाव आपलेही करणे हे वा स्तुतीचे फक आहे. जसे परमेश्वर 
न्यायी आहे, तसेच आपणही न्यायी व्हावे, असे - कस्ता केव भाटाप्रमाणे जो परमे श्वराचे गुण कीर्तन करतो 
पण आपले आचरण मुधारीत नही त्याचे ते गुणसंकीर्तन व्यर्थ आहे. 

प्रार्थना 


११ 

यां मेथां देंबगणा: पितरश्चोपासंते। 

तया मामद्य मेधया ग्नें मेधाबिन कुरू स्वाहा ॥ १॥॥ पु. अ. ३२३. (४ 

हे अमे ! ज्ञानस्वरूप परमेक्षत ! तुझ्या कृपेने ज्या बुद्धीची उपासना विद्वान, ज्ञानी व योगी करतात त्याच 
बुद्ीच्या योगाने मला याच वर्तमान काव्य तृ बुद्धिमान कर. ॥ १॥ 

तेजॉडसि तेजो मयि घेहि। बीय्य॑मसि ब्रीय्यं मये घेहि। 

5 बाल॑ मर्यि घेहि। ओजो5स्योजो मयि धेहि। 

5 मन्युं मर्यि घेहि। सहोंडसि सहो मयि घेहि ॥२॥ दु ज. १९४. ९ 

हे परमेश्नरा! तू ज़ानसस्‍्वरूप आहेस. कृपा करून माइयामश्येही ज्ञानाचा प्रकाश कर. तू अनंत पराक्रमयुक्त 
आहेस. म्हणून आपल्या कृपाकठाक्षाने माइयामध्येही पूर्ण पराक्रम धारण करावे. तू अनंत बलवुक्त आहेस 
महणुन माइयामध्येही बल निर्माण कर. तू अनंत सामर्थ्ययुक्त आहेस. तू मलाही पूर्ण सामर्थ्य दे. तृ दुष्क्त्ये व दुष्ट 
माणसे यांच्यावर क्रोध करणारा अहेस. मलाही तू तस्ताच कर. तू निंदा व स्तुती बांची पर्वा करीत नाहीस आणि 
तुझा अपराध करणान्यांना सहन कस्तोस. कृपा करून मलाही तस्ताच करावे .॥२॥ 


सत्यार्थप्रकाश १५३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


डे देबं तर्दु सुप्तस्य तथैबैति। 

ज्योतिरिकं तन्‍्मे मन: शिवसंडुल्पमस्तु॥ ३॥। बहु. ऊ.३४म.१ 
है दयानिधे ! तुझयया कृपेने माझे मन जागेषणी दूरवर जाते आंणि दिव्य गुणानी युक्त राहते, तेच मन मी 
झोपलो असताना सुषुप्तीत म्हणजे गाढ़ निद्रेत प्रवेश करते; किंवा स्वप्नात दूरदूर गेल्यासारखा व्यवहार करते. 
सर्व प्रकाशकांचे प्रकाशक असणारे ते एक माझे मन शुभसंकल्पयुक्त म्हणजे स्वत:चे व इतरांचे कल्याण व हित 
चिंतणारे होवो. कोणाचीही हानी करण्याची इच्छा बाहगणारें ते कधीही न होवो. ॥३॥ 
येन कर्मण्यपसों मनीषिणों यज्ञे बिक ल्प टी विव्थेषु 
अल व सपका प्रजानां तन्‍्मे पडा 
! ज्याच्या साहाने कर्म करण बैय॑वुक्त विद्रान लोक यज्ञ वयुद्धादी कृत्ये करतात, जे पूर्व 
सामर्थ्ययुक्त, पूजनीय व प्रजेच्या अंतःकरणात वसणरे अहे ते माझे मन शुभ संकल्पाने युक्त हो वो. ते सदैव 
धर्माचरणाची इच्छा बाढ॒गणारे व अधर्मापासून दूर राहणारे होवो. ॥ ४॥ 

यत्पज्ञान॑मुत चेतो धूर्तिश्न यज्ज्योर्तिरन्तरमृते 

यस्मान्न5ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्‍्मे मर्न: (23: /24 आजकल 
जे उत्कृष्ट जानने युक्त आहे, जे इतरांना चेतना देते, निश्चयात्मक वृत्तीचे आहे आणि सर्व प्रजेच्या 
अंतर्यामी असणारा प्रकाशयुक्त आहे, जे अविनाशी आहें, ज्याच्या बाचून कोणी कोणतेही काम करू शकत 
नाही ते मे मन शुद्ध गुणांची आकांक्षा वाहूगणारे व दुष्ट गुणांपायून दूर राहो. ॥ ५॥ 
येनेदं भूत भुबेन॑ भविष्यत्‌ सर्वम्‌ 

येन॑ यज्ञस्तायते स॒प्त होता तन्‍्मे मन: शिवसंडल्पमस्तु ॥६॥ 
हे जगदीश्वरा ! ज्याच्या योगाने सर्व योगी लोक भूत, भविष्य व वर्तमान काछांतौल व्यवहार जाणतात, जे 
अविनाशी जीवात्प्याचे परमेश्चराशी मौलन घड़वृन त्याला सर्व प्रकोरे त्रिकालज्ञ बनविते, ज्याच्यामः्ये ज्ञान व 
कर्म आहे, पाच जानिये, बुद्दी व आत्मायुक्त असतो  त्या योगरूपी यज्ञाची वृद्ध होते, ते माझे मन योगविज्ञानयुक्त 
बनून अविद्या आदी क्लेशांपामून दूर राहो. ॥६॥ 

यस्मिन्न्रः साम यजू ७ घि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविद्ारा:। 
यस्मिश्चित्त ६ सर्बमोत प्रजानां तन्‍्मे मरन॑ः शिक्संडल्पमस्तु ॥७॥ 
हेपसम विद्रन परमेश्वर !तुझया कृपेने माइया मनामध्ये, रक्षाच्या चाकाच्या मध्यभागी तुब्यामध्ये बसविलेल्या 
आयांप्रमाणे, ऋगेद, यजुर्वेद, सामबेद व ज्यात अधर्ववेदमुद्धा प्रतिष्ठित होतो आणि ज्याच्यामध्ये पर्वत, 
सर्वव्यापक, प्रजांचा साक्षी चित्त चेतन जाणवते, ते माझे मर अविद्येचा नाश करू सदैव विद्याप्रिय होवो . ॥७॥ 


सुषारथिरक्षानितर ॥| 
2 नेडा4ट3५ 2०५७० कल ल रा ॥८॥ बज. अ. ३. हों ६ 


है सर्वनियंत्या ईश्वरा ! जे माझे मर लगाम घातलेल्या धोह््यांप्रमाणे अथवा धोड्य्यांवर नियंत्रण ठेवणायया 
साश्ध्याप्रमाणे माणसांना इकडे-तिकड़े अनन्तरीत्या फिरविते, जे हृदयामध्ये प्रतिष्ठित, गतिमान वे अत्यंत 


ईश्वर श्प्ड सातवा समुल्लास 


; ते माझे मन सर्व इंद्रियांना अधर्माचरणा पायून दूर ठेवून धर्माच्या मागनि सदैव नेईल, अशी कृपा 
तूमाइयावर का.॥ ८॥ 
अस्ने नय॑ सुपर्था राये अस्मान्‌ विश्लौनि देव बयुनांनि विद्वान्‌। 
ध्मुँहराणमेनो भूरि्ठां ते नरम 3उक्ति विधवेम ॥१॥ बहु: ड. ४०।म॑. १६ 
है सुखदायक स्वप्रकाशस्वरूप सर्वज्ञ परमात्मन ! तू आम्हाला श्रेष्ठ मागनि ने व सर्व प्रज्ञानांची प्राप्ती ककून 
दे आणि आमच्यामध्ये जे काही कुटिल पापाचरणरूप आहे त्यापासून दूर करावे. तू आम्हांला पवित्र करावेस 
म्हणून' ६3०0८ ४३ पक पसअ ॥१॥ 
मा नो महान्तमुतः क॑ मा न॒ उश्ष॑न्तमुत मा ने उज्षितम्‌। 
मा नों बधी: पितरं मोत मातरं मा न॑: प्रियस्तन्लो रुद्ध रीरिष:॥१॥ 
यजुअ. १६मं.१५ 
है रुदरा दुशना त्यांच्या पापावहल दुःखरूपी शिक्षा देऊन त्यांना रहावयास लावणान्या परमेश्वर! 
आमचे लहानमोठे लोक, गर्भ, माता, पिता आि प्रिय बंधु वर्ग तसेच शरीरांचा नाश करण्यास तू आम्हांला 
प्रेरित करू नकोस, ज्यायोगे आम्हो तुझ्या शिक्षेस पात्र होणार नाही अशा मागनि तू आम्हांला चालव. ॥१॥ 
असतो मा सद्‌ गमय, तमसो मा ज्योतिर्णमय, मृत्योर्मा5मृतं गमयेति ॥ 
शत्पथ ब्रा. प्रषा, १४। ग्रा. ३| के, १। व. ३० 
हे परमगुरो परमात्मन ! तू आम्हांला असत्‌ मार्गापासून दूर करन सन्मागरि ने. अविद्यारूपी अंधकारातून 
सोडवून विद्यारूपी सूर्य मिकरवून दे; आणि मृत्यूरूपी रोगापासून दूर करन मोक्षाच्या आरंदरूपी अमृताची प्राप्ती 
करून दे. अर्थात ज्या दोषांपासूर किंवा दुर्गुणांपासूर परमेश्षर मुक्त अहे त्यांपासूर आपणांसही अलिप्त समजून 
परमेश्षराची जी प्रार्थना केली जाते ती प्रार्थना विधि निषेधमुख असल्यामुक्ठे ती सगुणनिर्गुणात्मक प्रार्थना होय, 
जी व्यक्ती ज्या गोष्टीसाठी प्रार्थना करीत असल तिने त्याप्रमाणे आपले आचरण ठेवले पाहिजे. उदाहरणार्थ, जसे 
एखादी व्यक्ती सर्वोत्तम बुद्धी मिक्वावी म्हणून परम श्षराची प्रार्थना करीत असेल तर तिने आपणाकडून प्रयल 
होईल तितका विद्याव्यासंग केला पाहिजे. म्हणजे असे की, आपल्या पुरुषार्थाची पराकाष्ठा केल्यानंतरच 
परमेश्वराची प्रार्थना करणे उचित होय. 
अशी प्रार्थना कधीही करता कामा नये की, " हे परमेश्वरा ! तू माइ्या शत्रंचा नाश कर. मला सर्वात मोठा 
बनव. माझीच प्रतिष्ठा वाहव आणि माइया आधी सर्व राहतील असे कर.'' अशी प्रार्थना परमे श्र कधीही 
स्वीकारीत नाही. कारण जेव्हा दोनही शत्रू एकमेकांच्या नाशासाठी ईश्वराची प्रार्थना करीत असतील तेव्हा 
फरमेश्नराने दोधांची प्रार्थना मान्य करून दोघांचा नाश करावा काय ? कोणी असे म्हणेल की ज्याची भक्ती 
अधिक असेल त्याची प्रार्थना ईश्वेरने ऐकावी. वावर आमचे म्हणणे असे की ज्याची भक्ती कमी असेल त्याच्या 
शत्रूचाही कमी नाश व्हावा, अशा मूर्खपणाच्या प्रार्थना करता-कसता एखादा माणूस अशीही प्रार्थना करील की, 
“हे परमेश्वरा ! तू आम्हाला भाकरी भाजून ख़ाऊ वाल. माझे घर झाड़ून काद. माझे कपडे धू आणि माझी 
शेतवाडीही कसून दे.'' अशा प्रकारे जे लोक देवावर हवाला ठेवृन आक्रशी होऊन बसून राहतात ते महामूर्ख 


सत्यार्थ प्रकाश १५५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


हि नल ललित कम >.-- 223 >>. 


ड के 
नाही. पाहा :- 
कुर्बन्नेबेह कमोंणि जिजीविषेच्छुत < समा: वजु. अ. ४०.२ 
परमेश्वर आज्ञा देतो की माणसाने शंभर वर्ष म्हणजे जिबात जीव॑ असेपय॑त कर्म करीत जगण्याची इच्छा 
धरावी, (कधीही आकशी बनू नये.) 
पाठ! सृष्टीमध्ये जितके प्राणी अथवा अप्राणी आहेत ते सर्व आपापली कामे व प्रयल करीतच अस्तात. 
मुंथ्या वौरे प्राणी सतत प्रयल करी असतात. पृथ्वी वर सदैव फिरत असतात आणि वृश्ष कौरे सदा वाढतात 
व धटतात. वा गोष्टीवरून माणसानेही धड़ा थेतला पाहिजे. पुरुषार्थ माणूस पुरुषार्थ करतो त्याला इतर लोक 
साह्य करीत असतात. त्याचप्रमाणे धर्मयुक्त पुरुषार्थ करणान्याला ईश्ररही मदत करतो: जसे काम करणान्या 
माणसास नोकर ठेवतात आक्रशाला कोणी ठेवत नाही. डोन्ले असणाग व पाहण्याची इच्छा बाछृगणारा असतो 
त्यालाचदाखविले जाते. आंधव्व्याला नाही. 
याचप्रमाणे परमेश्ररही सर्वाच्चा परोपकाच्य प्रार्धनेत साह्म कसतो, हानिकारक कृत्यामध्ये तो सहायक 
बनत नाही. गूछ गोड आहे अस्ा जप करीत करणान्याला गूछ मिक्रतनाही किंवा त्याचा स्वादही कधी कृत 
नही. पंतु गूलाच्चा प्राप्तीसाठी जो वल करतो त्याला लवकर किंवा उशौरा गूछ अवश्य मिक्तच असतो, आता 
तिसरी उपासना- 

उपासना 


समाधिनिर्धृतमलस्य चेतसोनिवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌। 

नशक्यते वर्णयितुंगिरा तदा स्वयन्तदन्‍्त:करणेन गृहाते॥ मैज्रापरष्पुपतिपदप्र. ४ ख.४। व. ९ 

हे उपनिषदांतील वचन आहे. समाधीच्या योगाने ज्या पुरुषाचे अविद्यादी दोष नष्ट झाले आहेत, ज्याने 
आत्मस्थ होऊन परमात्ययापध्ये आपले चित्त लावले आह े त्याला पत्मात्ययाशो संयोगाचे जे सुं प्राप्त होते 
त्याचे वर्णन वाणीने करता येऊ शकत नाही. कारण जौवात्मा आपल्या अंतःकरणाने त्या आनंदाचे ग्रहण 
कस्तो. उपासना या शब्दाचा अर्थ जवक बसे असा आहे. अशंग योगाद्ररे परमात्म्याचे समिपस्थ होणे आणि 
त्याला सर्वव्याप॑, सर्वान्तयामी या रूपांत प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी जे काही करावे लागते ते ते सर्व केले पाहिजे 
त्याला उपासना असे म्हणतात, 

तत्नाउहिसासत्याउस्तेयब्रह्मचर्याउपरिग्रहा यमा: ॥ वोग सार. यू ३० 

इत्यादी सूत्र पातंजल योगशात्नातील आहे. उपासनेचा प्रारंभ हाच आहे की उपासना करू इच्छिणाय्याने 
कोणाशीही वैर ठेवू नये, सर्वांवर सर्वकार प्रेम करावे. खरे बोलावे. कीही खोटे बोलू नये. चोरी करू नये. 
सदैव सत्य व्यवहार करवा, जितेंद्रिय व्हावे. विषयलंप बनू नये. निरभिमानी व्हावे. अभिमान कथीही करू 
नये. कसलाही लोभ धरू नये. हे पाच श्रकारचे यम मिद्वून उपासनायोगाचे प्रथम अंग आहे. 

शौचसन्‍्तोषतप: स्वाध्यायेश्षर प्रणिधानानि नियमा: ॥ योग. हा. दू. ३९ 

राग (मोह) द्रेपाचा त्याग करन आंतरिक आणि पाणी करे स्राधनांगी बाह्य शुद्धी करावी. धर्मयुक्त 


ईश्वर १५6 सातवा समुल्लास 


पुरुषार्थ केल्याने लाभ झाला तर त्यात आनंद मानू नये आणि हानी जाली तर दु:ख करू नये. प्रस्॑न चित्ताने 
आस सोड़ून सदैव पुरुषार्थ करीत असावे. सदोदित सुखदु:ख सहन करावे आणि धर्माचे अनुष्ठान करावे. 
अधमचि नाही, नेहमी सत्य शास्त्रांचे अध्ययन व अध्यापन करावे. सत्युरुषांचा संग कगवा आणि ओश्म्‌ या 
एका फरमेश्राच्या नावाच्या अर्थ स्मजून नित्य जप करावा, आपल्या आत्म्याला परमेश्वराच्या आज्लेनुसार 
समर्पित करावे. हे पाच प्रकारचे नियम मिक्कून उपासने योगाचे दुसरे अंग म्हटले जाते. यानंतरच्या सहा अंगांचे 
वर्णन योगशात्नात किंवा 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' या ग्रंधाच्या उपासना या प्रकरणात पाहूर ध्यावे. 
जेव्हा उपासना करावयाची असेल तेव्हा शुद्ध व एकांत ठिकाणी जाऊन आसनात बसून, प्राणायाम करू 
इंद्रियांना बाह्य विषयांपासून परावृत्त ककन मनाला नाभिप्रदेश किंवा हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा किंवा पाठौचे 
मधले हाड इत्यादी स्थानरापैकी कोणत्या तरी एका स्थानावर स्थिर करूम आपला आत्मा व परमात्मा बांचे 
चिंतन करून आणि परमात्म्यामध्ये तल्‍लीन हो ऊन संयमी व्हावे. 
साधक जेव्हा ही साधना करत तेव्हा त्याचा आत्मा व अंत:करण पवित्र होऊन तो सत्यपूर्ण होतो. त्याचे 
ज्ञान व विज्ञान नित्य वाहून तो मुक्तीपय॑त पोहोचतो. जो आठ प्रहरांमध्ये एक घटकाभर जरी अशा प्रकोरे ध्यान 
करतो तो सदैव उम्नतीची प्राप्ति करतो. सर्वज्त्व आदी गुणांसह चितर करून परमेश्वराची उपासना करणे ही 
सगुणोपासना होय आणि द्वेष, रूप, सम, गंध, स्पर्श आदी गुणांपायून तो अलिप्त समजून अतिसुक्ष्म आत्य्याच्या 
आतव बाहेर अम्रणाया सर्वव्यापक परमेश्ररामध्ये हद स्थित होणे ही निर्गुणोपासना म्हटली जाते. 
याचे फक्र ज्याप्रमाणे थंडीने कुडकुडणारा माणूस अनीजवक जाताच तो थंडौपासून निवृत्त होतो त्याप्रमाणे 
परेश्नराच्या सान्निध्यात गेल्यापुढे सर्व दोष व दु:खे दूर हो ऊन परमेश्वराच्या गुणकर्मस्वभावाप्रमाणे जीवात्पयाचे 
गुणकर्मस्वभाव पवित्र होतात. म्हणून परमेश्नराची स्तुती, प्रार्थना व उपासना अवश्य केली पाहिजे. उपासनेची 
इतर फ्के आणखी असली करी उपासनेमुल्े आत्म्याचे बढ इतके बाढते की पर्वतप्राय दु:ख कोसछले तरी तो 
घाबरत नाही आणि सर्व काही सहन करू शकेल. ही काय लहानसहान गोष्ट आहे ? जो परमेश्षराची स्तुती, 
प्रार्थना व उपासना करीत नाही तो कृतप्न व महापूर्खही असतो. कारण ज्या परमेश्षरने जीवांच्या सुखासाठी सर्व 
पदार्थ निर्माण केले आहेत त्याच्या गुणांता वितरण, ईएवरच न मानणे, ही कृतप्ता व मूर्खता आहे. 
ईश्वरास जाणण्याची पद्धति 
(प्रश्न) पसमेश्रराला कान, ढोल करे इंद्रेये नाहीत. तर मग तो इंद्रियांची कामे कशी करू शकतो ? 
(उत्तर) अपाणिपादो जबनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षु: स शुणोत्यकर्ण: । 
सवेत्ति विश्व न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहरुयं पुरुष पुराणम्‌ ॥१॥ 
औवाग्रेता, 3; अ. ३ में, १९ 
हे उपनिषदातील वचन आह. परमेश्वताला हात नाहीत. पण तो आपल्या प्रामर्थ्यरूपी हातांरी जगाची 
रचना, ग्रहण करतो. त्याला पाय नाहीत; परंतु तो सर्वव्यापक असल्यामुक्ठे सवांहर अधिक वेगवान आहे. 
त्याला डोढे नसले तरी तो सर्वाना यधावत पाहतो. कान नसले तरी स्वाच्या गो्टी ऐकतो, त्याला अंतःकरण 
नाही. तरीही तो सर्व जगतास जाणतो. अशा त्या परमेश्चराला अवधिसहीत जाणणारा कोणीही नाही. त्यालाच 


सत्यार्थ प्रकाश १५७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


रू सर्वश्रेष्ठ व सर्वात पूर्ण असल्यामु्रे पुरुष म्हणतात. इंद्रिये व अंतःकरण नस्तानाही तो 
सामध्यनि आपली सर्व कामे करीत आहे. 

(प्रश्न) अनेक लोक परमेश्षर हा निष्क्रिय व निर्गुण आहे अप्ते म्हणतात: 

(उत्तर) न तस्य कार्य्यं करण च बिद्यते न तत्समश्नाभ्यधिकञ्न हृश्यते। 

परास्य शक्तिविविश्ैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥९॥ 
अाश्रतरद अ. ह्षमं, ८ 
हे उपनिषदांतील वचन आहे. परमेश्वरापासूत को णतेही तद्ूप कार्य आणि त्याचे कारण अर्थात 
साधकतम दुसरा अपेक्षित नाही. त्याच्या बरोबरीचा कोणी नाही अथवा त्याच्याहन अधिक मोठा कोणी 
नाही. त्याच्यामध्ये अनंत ज्ञान, अनंत बढ व अनंत क्रिया महणजे सर्वोत्तम शक्ती स्वाभाविकपणे त्याचे 
ठिकाणी ऐकली जाते. परमेश्वर निष्क्रिय असता तर त्याने जगाची उत्पत्ती, स्थिती व लय या गोष्टी करू 
शकला नसता. महणून तो 'विभु'. तथापि तो चेतन असल्यामुक्े त्याच्यात क्रियाही आहे. 

(प्रश्न) जेव्हा तो एखादी क्रिया करीत असेल तेव्हा ती सान्त असते की अनन्त ? 

(उत्तर) जेवद्दया देशकात्ामध्ये क्रिया करणे तो उचित समजतो तेवद्याच देशकालामध्ये तो क्रिया 
करतो. जास्त नाही की कमी नाही. कारण तो विद्वान आहे. 

(प्रश्न) परमेश्नर स्वतःचा अंत जाणतो की नाही ? 

(उत्तर) पसमात्मापूर्ण ज्ञानी आहे. कारण ज्ञानत्यालाच म्हणतात की ज्यामुल्े जी वस्तू जशी आहे तशीच 
तिलाजाणणे अर्थात जो पदार्थ जसा अस्ेल त्याला तसेच जाणण्याचे नाव ज्ञान आहे. परमेश्वर अनन्त अप्ताना 
त्याला अनन्त समजणे हे ज्ञान आणि त्याविरुद्ध समजणे अज्ञात अर्थात अनन्ताला सान्त आणि सान्ताला अनन्त 
समजणे हा भ्रम म्हटला जातो. 'वधार्थदर्शन ज्ञानमिति." ज्याचा जसा गुणकर्मस्वभाव अस्तेल त्या पदार्थाला 
तसेच जाणूम मापणे हे ज्ञान व विज्ञान म्हटले जाते. वाच्या उलट असेल ते अज्ञान होव. महणून- 

: पुरुषबिशेष ईश्षर: ॥। योग पू. उमाधि. रू. २४ 

जो अविद्यादि क्लेश आणि कुशल-अकुशल, इष्- अनिष्ट व मिश्र फलदायक कर्माच्या वासनांपासून 

अलिप्त आहे तो सर्व जीवांहून विशेष असण्याने ईश्वर म्हटला जातो 


ईश्वराचे अस्तित्व 
(प्रश्ठ) ई्ररासिद्धेः ॥ १॥॥ जब 3 !ब्‌ ९ प्रमाणाभावाज्ञ तत्सिखि: ॥रसंहअ.५मू ० 
सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌॥३॥ पंख्य. अ. ५। यूं. ११ 

प्रत्यक्ष (प्रमाणाने) ईश्वर सिद्ध होत नाही. ॥१॥ ज्याअर्थी त्याची सिद्धी प्रत्यक्ष प्रमाणाने होत नाही 
त्याअर्थी अनुमानादी प्रमाणेही लागू होत नाहौत. ॥२॥ व्याप्तिंबंध नसल्यापुढे त्याचे अनुपानही होऊ शकत 
नाही. अर्थात प्रत्यक्ष व अनुमान ही प्रमाणे जेथे लागू होत नाही ते शब्दप्रमाण कौररेही लागू होऊ शकत नही: 
महणून ईश्वराचे अस्तित्व सिद्ध होऊ शकत नाही. ॥ ३8 

(उत्तर) येथे ईश्ररसिद्धिसाठी प्रत्यक्ष प्रमाण नाहीं; आणि ईश्वर हा जगाचे उपादान कारणही नाही. परमात्मा 


/ ::3+ जाए 5 जाता सातवा समुल्लास 


| सर्वत्र भरलेला असल्यामुढ्े त्याचे गाव पुरुष आहे. तसेच जीव हा शरौरामध्ये वास 
शलाका ल्यामुढ्ले त्यालाही पुरुष असे गाव आहे कारण याच प्रकरणात असे म्हटले आहे की, 
पंज्रापत्ति: ॥ १॥ सत्तामात्राच्चेत्सवैश्वर्यम्‌ ॥ २॥ श्रुतिरपि 


प्रधान कार्य्यत्वस्य ॥ ३॥। संज्व. अ. ५ हू. ८.९, १२ 

जरपुरुषाला प्रधानशक्तीचा योग होईल तर त्याच्यामध्ये संगापत्ती होईल. याचा अर्थ असा की ज्याप्रमाणे 
प्रकृती सृक्ष्माशी मिक्कून कार्यरूप झाली आहे, त्याप्रमाणें परमेश्वरही स्थूल होईल. म्हणून परमेश्वर हा जगाचे 
उपादानकारण नसून निमित्त कारण आहे. ॥१॥ जर चैतन्यम्य परमे श्र हे जगाचे उपादानकरण पानले तर जसा 
परमेश्वर समग्र ऐश्नर्ययुक्त अहे तसे हें जगही सर्वश्चर्यवुक्त झाले पाहिजे. पण तसे ते नाही. म्हणून परमेश्वर जगाचे 
उपादान कारण नाही परंतु निमित्त कारण आहे. ॥!२॥ कारण उपनिषदांत्युद्धा प्रधानप्रकृती हेच जगाचे उपादान 
कारण आहे अस्त प्रांगितले आहे. ॥३॥ जसे, अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्ली: प्रजा: 

स्वरूपा:॥ क्लेराइ. अ. ४४.५ 

हे श्षेताश्रेतर उपनिषदातील वचन आहे. जी जन्मरहित आणि सत्व, रज, तम या तौन गुणानी युक्त प्रकृती 
आहे तीच आपल्या आकाराच्या योगाने बहुप्रजारूपी होत असते. अर्थात प्रकृती परिणामिनी असल्याने ती 
अवस्थांतर होऊन जाते. या उलट पुरुष हा अपरिणामी असल्यने त्याचे अवस्थांतर होऊन त्याला दुसरे रूप प्राप्त 
होत नाही. तो सदा कृटस्थ निर्विकार राहतो आणि प्रकृती ही सृष्टीपध्ये संविकार व प्रलयागशध्ये निर्विकार राहते. 

महणून जो कोणी कपिलाचार्याना अनीश्चरवादी महणतो तो स्वतः च अनौक्षरवादी आहे. कपिलाचार्य 
अनीश्रखादी नाहीत. तसेच मीमांसकांच्या धर्माधर्मी ईश्वर न्याय वैशेषिकांतसुद्धा 'आत्मा' या शब्दप्रयोगने ते 
निरीश्वरवादी नाहीत. कारण सर्वज्ञत्वादि धर्मयुक्त आणि अतति सर्वत्र व्याणोति इति आत्मा जो सर्वत्र व्यापक 
आणि सर्वज्ञादि धर्मयुक्त सर्व जीवांचा आत्मा अहे त्याला मीमांसक, वैशेषिककार व नैयायिक ईश्वर मानतात, 

ईश्वराच्या अबताराचे खंडन 

(प्रश्न) ईश्वर अवतार घेतो की नाही ? 

(उत्तर) नाही, कारण यजुर्वेदात “अज एकपात्‌” व “सपर्य्यगाच्छुक्रमकायम्‌”. अशा 
वचनांवरून परमेश्रर जन्म घेत नाही. 

(प्रश्न) यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌॥ ५.गी. अ. ४ इलो. ७ 
भगवदगीतेत श्रीकृष्ण म्हणतात की, ''जेब्हा जेव्हा धर्माचा लोप होतो तेव्हा-तेव्हा मी शरीर धारण 
कख्तो !! 

(उत्तर) ही गोष्ट वेदविरुद्ध असल्यामुल्े ती प्रमाण गाही आणि असे असू शकते की श्रीकृष्ण हे धर्मात्मे 
होते आणि ते धर्मचे रक्षण करू इच्छित होते. ८ ८५-४५४ जन्म घेऊन मी सज्जनांचे रक्षण व दुशंचा 
नाश करीन तर त्यात काही बावगे नाही. कारण “ 'सतां बिभूतय: ” म्हणजे परोपकारासाठी 
सत्पुरुषांचे तन,मन, धन असते, तथापि एवढ्बावरून श्रीकृष्ण ईश्वर होऊ शकत नाही. 

(प्रश्न) जर असे अस्ेल तर जगात ईश्वराचे चोवीस अवतार होतात आणि त्यांना अवतार का मानतात ? 


सत्यार्थ प्रकाश १५९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


कक वेदांचा अर्थ न -्य सांप्रदायिक लोकांनी गैरसमज करून दिल्यामुक्के आणि स्वतः 
अज्ञानी असल्यामुद्दे लोक वा भ्रमजालात फसतात आगि अश्ञा अप्रामाणिक गोष्टी बोलतात व त्यांता मानतात, 

(प्रश्न) ईश्वराने अवतार घेतले नसते तर कंस, रावण आदी दुशंचा नाश कस्ता होऊ शकला असता ? 

(उत्तर) पहिली गोष्ट जो जन्मला आहे तो अवश्य मरणार. जो ईश्वर अवतार न घेता, शरीर धारण न कसा 
जगाची उत्पत्ती, स्थिती व लव करते त्याच्या समोर कंस, रावण कररे किडामुंगी सारखेही नाहीत. तो सर्वव्यापक 
असल्यामुक्षे कंस रावणादिकांच्या शरीरामध्येही परिपूर्ण झाला अहे त्याने त्याचबेन्री मर्मच्छेदन करून त्यांचा 
नाश करू शकला असता, या अनंत गुणकर्मस्वभावयुक्त परमेश्वराला एखाब्बा क्षुद्र जीवाला मारण्यासाठी 
जन्ममरणपुक्त बनावे लागते असे म्हणणाय्याला मूर्ख या खेरीज दुसरे कोणते विशेषण मित्नृ शकेल? 

जरकोणी असे म्हणत असेल की भक्तजनांचा उद्धार करण्वासाठी परम ्षर जन्म बेतो, तर तेही खरे नाही. 
कारण जे भक्तजन ईश्वराच्या आज्ञेनुसार चालतात त्यांचा उद्धार करण्याचे पूर्ण साम्थ्य ईश्वरामध्ये आहे. पृथ्वी, 
सूर्य, चंद्र आदी विश्वाची उत्पत्ती, स्थिती व लय या कामांहूर कंस रावणादिकांचा वष्च आणि गोवर्धन पर्वत 
उचलणे ही कामे मोढी आहेत काय ? 

जो कोणी या सृश्टीतील फरमेक्षराच्या कामांचा विचार करौल त्याला त्याच्या म़ारखा कोणी झाला नाही व 
होणार गाही, 'न भूतो न भविष्यति', युक्तिवादाने युद्धा ईश्षणचा जन्म सिद्ध होत वाहौ. जर कोणी अप्ते महणेल 
की हे अनंत आकाश गर्भात आले किंवा ते मुठीत साम्ावले, तर ते म्हणणे खो असू शकत वाही, कारण 
आकाश हे अनंत व सर्वात व्यापक आटे. त्यामुढे ते बाहेर जात नाही अथवा आत वेत नही त्याचप्रमाणे परमेश्वर 
हा अनंत व सर्वव्यापक असल्यामुढे त्याचे येणे-जाणे कथी सिद्ध होऊ शकत नाही. बेथे त्याचे अस्तित्व नसेल 
तेधे जाणे-येणे घड़ू शकते काय ? तो गर्भात व्यापक उब्हता म्हणून तो बाहेरून गेला ? आणि काय तो बाहेर 
नव्हता म्हणून आतून निधाला ? ईश्वराच्या बाबतीत अशा गोट्टी बोलणे व मानणे हे अडाष्यांखेरीज दुसरे कोण 
करणार ? महणुन परमेश्वराचे येणे-जाणे व जन्म- मरण या गोट्टी कीच सिद्ध होऊ शकत नाहौत. म्हणून येशू 
कौरेही ईश्वराचे अवतार नाही हे समजून ध्यावे. कारण राग, द्ेष, क्षुधा, तृष्णा, भय, शोक, दु:ख, सुख, जन्म, 
मरण आदी गुणांनी युक्त असल्यामुद्े ते माणमेच होते. 

(प्रश्न) ईश्षर आपल्या भक्तांचे पाप क्षमा कसतो की नही? 

(उत्तर) नाही. कारण तो पाप क्षमा करील तर त्याचा न्याव नष्ट होईल; आणि सारी माणसे महापापी 
बनतील, कारण पाप क्षमेची बाब ऐकताच पाप करण्यात त्यांना निर्भवता आणि उत्साह होत जाईल जसे राजा 
अपराध्यांचे अपराध क्षमा करील तर ते अधिक जोमारें मोठमोठे गुन्हें करतील कारण राजा आपला अपराध 
क्षमा करील आणि त्यांनाही विश्वास वाटेल की राजाजवक्र आम्ही हातपाया पडून, गयावया करून आपले 
अपराध क्षमा करून बैक आणि जे अपराध करीत नही तेमुद्धा अपराध करण्यात भीती ठेवणार नाही यामुल्ले 
परापकर्ण्यात प्रवृत्त होतील म्हणूनच सर्व कर्माचे यधायोग्व फ् देणे हेच ईश्वराचे काम आहे. क्षमा करणे नव्हे. 

जीवाचोी स्वतंत्रता 

(प्रश्न) जीव स्वतंत्र अहे की पत्र ? 

(उत्तर) आपली कर्तव्यकर्मे करण्यात जीव स्वतंत्र आणि ईश्वर व्यवस्थेत परतत्र आहे. 'स्वतनत्र: कर्ता' 
हे पाणिनीय व्याकरणाचे सूत्र आहे. जो स्वतंत्र महणजे स्वाधीन आहे तोच कर्ता अहे. 


ईश्वर ० सातवासमुल्लास 


(प्रश्न) स्वतंत्र कोणाला म्णावे ? 

(उत्तर) ज्याच्या आधीन शरीर, प्राण, इंद्रेयेव अंतःकरण आदी गोष्टी असतात त्याला स्वतंत्र महणतात, 
स्वतंत्र नसेल तर त्याला त्याच्या पापपुण्वाचे फल की मित्र शकत नाही. कारण जसे नोकर स्वामीच्या व 
सेना सेनापतीच्या आज्ेने किंवा प्रेरणेने दुद्धामध्ये सैनिक अनेकाना मारूत देखील ते गुन्हेगार ठरत नाहीत. 
त्याचप्रमाणे फरेश्रराच्या प्रेरणेने व आधीसतेने जीवांनी कामे केली तर त्यांना पाप किंवा पुण्य लागणार नही. 
त्या फांचा भीक्ता प्रेरक एसमेक्षर होईल स्वर्ग- नरक किंवा सुख-दुःख हे परमेश्चरालाच मिक्रेल, जर ए्ाद्या 
माणसाने विशेष शत्राने एखाद्याला मारूत टाकले तर तो मारणाता पकडला जातो; आणि त्याला शिक्षा होते. 
शत्राला शिक्षा होत नहीं, याचप्रमाणे पराधीन जीव पापपुण्याचा भोक्ता होऊ शकत नाही. म्हणून आपल्या 
सामरध्यानुसार कर्म काण्याच्या बाबतीत जीव स्वतंत्र आहे. पण जेव्हा तो पाप करते तेव्हा ईश्वराच्या व्यवस्थेम्ये 
तो पराधीन असल्यामुक्े पापाची फल भोगतो. ः्हणून कर्म करण्याच्या बाबतीत जीव स्वतंत्र असून पापाचे 
दुःखस्वरूप फछ भोगण्याच्या बाबतीत परतंत्र असतो. 

(प्रश्न) परमेश्षराने जीवाला निर्माण केले नसते व साम्थ्य दिले नसते तर जीव काहीच करू शकला न्ता, 
महणून परमेक्षराच्चा प्रेरणेनेच जीव कर्म करतो ? 

(उत्तर) जीवाची उत्पत्ती की झालीच नाही. तो अनादी आहे. जसे जगाचे उपादान कारण आणि ईश्वर हे 
नित्य आहेत; आणि जीबाचे शरीर व इंद्रियांचे गोलक परमेश्नराने बनविलेले आहेत, पण ते सर्व जीवाच्या 
आधीन आहेत. महणून जो कोणी मन, कर्म व वचन यांच्य द्वारे पाप अथवा पुण्य कस्तो त्यालाच त्याचे फल 
भोगावे लागते, ईश्वराला नब्हे, 

एजाद्या कारागिराने डोंगरातृन लोखंड काढले. ते लोखंड कुणा व्यापायाने विकत बेतले. त्याच्या 
दुकानातून ते धेकन लोहाराने त्याची तलवार बनविली. कोणा शिपायाने ती तलवार विकत घेऊन तिने कुणाला 
हरी ठार मारले, आता बा साया प्रकरणात लोखंड बाहेर काढणारा, ते विकत प्ेणारा, त्यापायून तलवार 
बनविणायांना अथवा तलवारीला राजा शिक्षा करीत गाहौ, तर ज्याने तलवारीने हत्या केली त्यालाच शिक्षा 
मिकरते, वाचप्रमाणे शरीरादिकांची उत्पत्ती कणाग परे त्याच्या कर्मफकांचा भोक्ता होत नाही, तर जीवाला 
ती फढ्े भोगावयास्त लावतो, परे क्षरच सर्व कर्मे करविणारा अस्रता तर को एत्याही जीवाने पाप केले ससते. 
काएण परमेश्रर पवित्र व धार्मिक असल्यामुके तो कोणाही जीवाला पाप करप्याची प्रेरणा देत नही. म्हणून जीव 
आपली कामे कप्यात स्वतंत्र आहे. ज्याप्रमाणे जीव आपली कामे करण्यास स्वतंत्र हे, त्याचप्रमाणे परमेश्वरही 
आपली कामे करण्यास स्वतंत्र आहे. 

(प्रश्न) जीव आणि ईश्वर यांचे स्वरूप व गुणकर्मस्वभाव कमे आहेत ? 

(उत्तर) दोषेही चेतनस्वरूप आहेत. दोधांचाही स्वभाव पवित्र, अविनाशी व धार्मिक अहे. परंतु परमेभ्रर 
सृष्टीची उत्पत्ती, स्थिती व लव करतो, सर्वाना नियमात ठेवतो,, जीवांना ' पापपुण्याची यथावोग्य फल देतो, ही 
सर्व धर्मयुक्त कामे करतो. मुलाबाकांना जन्म देणे, त्यांचे पालनपोषण करणे, शिल्पविद्यादि बरीवाईट कामे 
जीव कसतो. ईश्वरामध्ये नित्यज्ञान, आनंद, अनंत सामर्थ्य इत्यादी: गुण आहत. तर जीवामध्ये 


सत्वाप्रकाश 7६89 फक्तिदतनवसत्वत महर्षि दयानंद सरस्वती 


कु न्यावसू अःशआ. मूत्र १० 
+ सुखदुःखे 


इच्छाद्वेषो प्रयत्नाझ्ञात्मनो लिड्ञानि॥ वैशेषिक रब अ ३आ. २ सू-हड 

या दोनो सूत्रांमध्ये (इच्छा) पदार्थाच्या प्राप्तीची अभिलाषा, (द्रेष) दु:खादिकांविषयी अनीच्छा, वैर, 
(प्रयल) पुरुषार्थ, बल (सुख) आनंद, (दु:ख) विलाप, अप्रसन्नता, (ज्ञान) विवेक किंवा जाणणे हे गुण समान 
आहेत. परंतु वैशेषिकामध्ये (प्राण) प्राणवायू बाहेर टाकणे, (अपान) प्राणवायू बाहेरून आत धेणे, (निमेष) 
डोढ्े मिटणे, (उन्मेष) डोछे उधडणे, (जीवन) प्राण धारण करणे, (मत्र) निश्चय, स्मरण व अहंकार करणे, 
(गति) गती करणे, (इंद्रिय) सर्व इंद्रियांगा चालविणे, (अंतर्विकार) श्षुधरा, तृपा, हर्ष, शोक आदी भिन्न-भिन्न 
विकारांनी वुक्त होणे, हे जीवात्म्याचे गुण परमेश्नराच्चा गुणांहून भिन्न आहेत. या गुणांद्रारे आत्म्याची प्रचीती 
करावी कारण तो स्थूल वही. 

जोपय॑त आत्मा देहात असतो तोपय॑तच हे गुण व्यक्त होत असतात, आत्मा जेव्हा शरीर सोडून जातो तेव्हा 
हे गुण शरीरात राहत नाहीत, जो असताना जे असते व जो नसताना जे उससे ते त्याचेच गुण अस्तात, ज्याप्रमाणे 
दिवा आणि सूर्य आदी नसले तर प्रकाश नसतो आणि ते असले तर प्रकाश अस्॒तो. याच प्रमाणे जीव व परमात्मा 
यांचे विशेष ज्ञान त्यांच्या गुणांद्वारे होत असते. 

(प्रश्न) परमेश्वर त्रिकालदर्शी आहे. त्यामुद्ठे भविष्यातील गोष्टी त्याला ककठतात, तो जसे ठखवील तसेच 
जीव करणार. यावरून जीव स्वतंत्र नाही, तसेच ईश्वर जीवाला शिक्षाही देक शकत नाहीं. कारण ईश्वराने 
आपल्या ज्ञानाने ठरविले असेल तेच जीव करतो. 

(उत्तर) ईश्वराला त्रिकालदर्शी म्हणणे हे मूर्खपणाचे काम आहे. कारण जो हो ऊन राहत नाहौ, त्याला 
भूतकाछ आणि जो सध्या नाही पण नंतर असणार आहे, त्याला भविष्यकाछ असे म्हणतात. काय ईश्वराला 
झलेले ज्ञान नाहीसे होते आणि आता ससले ले ज्ञान भविष्यकाली होते ? म्हणून परमेश्षराचे ज्ञान सदैव एकरस, 
अखंडित व ते वर्तमानकाब्प्रमाणे विद्यमान असते, भूत व भविष्य हे का जीवांसाठी आहेत, होय, जीवांच्या 
क्माच्या संदर्भात ईश्वेरामध्ये त्रिकालज़ञता असते मात्र स्वयंभावाने नाही ज्याप्रमाणे जीव स्वतंत्रपणे कर्म करो 
त्याचप्रमाणे सर्वकतेने ईश्वर सर्व काही जाणतो आणि ईश्वर जसे जाणतो तसे जीव करतो. अर्थात भूत, भविष्य 
वर्वर्तमान यांचे ज्ञान व फल देण्याच्या बाबतीत ईश्वर स्वतंत्र आहे. परंतु जीवाला थोडेसे वर्तमान काछाचे जान 
आपणि कर्म कर््याचे स्वातंगय असते. ईक्राचे ज्ञान अनादी असल्यामुक्े त्याला जसे कर्माचे ज्ञान आहे, तसेच 
शिक्षा करण्याचे त्याचे ज्ञानही अनादी असते. त्याचे दोनही ज्ञान सत्य आहेत काव कर्मज्ञान खरे आणि दंडज़ञान 
खोटे असे कधी असू शकते ? म्हणून यात काहीही दोष येत नाही. 

(प्रश्न) जीव हा शरीरात वेगढा विभु अहे की परिच्छिन्न ? 

(उत्तर) जीव हा परिच्छिन्न आहे. तो विभु असता तर जागृती, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, 
वियोग, जाणे, येणे हे कधीही होऊ शकले उसते. म्हणुर जीवाचे स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प म्हणजे सूक्ष्म आहें. 
ईश्वर हा अत्यंत सुक्ष्मात सुक्ष्मतर आहे. तो अनंत सर्वज्ञ व सर्वव्यापक स्वरूप आहे. म्हणून जीव व परमेश्वर यांचा 
व्याप्यव्यापक संबंध अहे. 


ईश्वर श्क्ष्र सातवा समुल्लास 
१ णाणणणनणणणणणाणाममककककककऋऋ शक ऋॉंाा अं... 


४ ज्या जागी एक वस्तू असते त्याच जागी दुसरी वस्तू राह शकत नाही. म्हणून जीव व ईश्वर यांचा 
संयोग संबंध असू शकतो. परंतु व्याप्य व्यापक संबंध अगू शकत नही. 

(उत्तर) हा नियम समान आकाराच्या पदार्थाच्या बाबतीत लागू होतो. असमान आकृतीना मध्ये लागू होत 
नाही. ज्याप्रमाणे लोखंड स्थूल व अमी पृक्ष्म असतो ; त्यामुक्के लोखंडामध्ये अभी व विद्युत व्यापक हो ऊन 
एकाच अवकाशात दोषेही गहतात त्याप्रमाणे जीव हा परे श्षराहन स्थूल व परमेश्वर हा जीवाहन सूक्ष्म असल्याने 
परमेश्षर व्यापक व जीव हा व्याप्य आहे. जीव आणि ईश्वर यांच्यात हा जसा व्याप्य-व्यापक संबंध आहे तसेच 
सेव्य-सेवक, आधार-आधेय, स्वामी-भूत्य, राजा- प्रजा, पिता-पुत्र कौरे संबंध त्यांच्यामध्ये आहेत. 

ि समीक्षा 

(प्रश्न) ब्रह्म आणि जीव हे वेगवेगढे आहेत की एक आहेत ? 

(उत्तर) वेगवेगढे आहेत. 

(प्रश्न) ते जर वेगवेगले असतील तर प्रज्ञान ब्रह्म ॥ १॥ ऐकेव. ५३ 

अहं ब्रह्मास्मि॥ २॥ दृह्दा. .. !। ४ !० तत्त्वमसि॥ ३॥| हादोच. पण. ६। छं. ८। व. ७ 

अयमात्मा ब्रह्म ॥४॥ प्राष्दू 5. २ वेदांतील या महावाक्यांचा अर्थ काय आहे ? 

(उत्तर) ही वेद्वाक्ये नयून ब्राह्मण ग्रंथांतील वचने आहेत आणि सत्यशा््रांम्ये त्योना कोठेही महावाक्य 
महटलेले नही. अर्थात ब्रह्म हे प्रकृष जञासस्वरूप आहे. (अहम) मी (ब्रह्म) मणने ब्रह्मस्थ ( अस्मि) आहे. वेथे 
ताल्थ्योपाधि अहे, उदाहरणार्थ “मञ्नञ: क्रोशन्ति' याचा अर्थ 'मंच ओरडतात' अस्ता करावयाचा 
नससतो. मंच है जड पदार्थ असल्योने त्यांच्यामध्ये ओरडण्याचे साम्थ्य नसते. म्हणून त्या वाक्याचा अर्थ 
'मंचकावरील माणसे ओरडतात' तसेच या बाबतीतही ममजावे. 

कोणी महणेल की, “सर्वच पदार्थ ब्रह्मम्थ आहेत. मग पुन: जौवाला ब्रह्मस्थ महणण्यात काय वैशिष्टय 
आहे?” बाचे उत्तर असे की सर्व पदार्थ ब्रह्मस्थ आहेत पंंतु जीव जस्ा साधम्यपुक्त व निकटस्थ अहे तसे अन्य 
कोणी नाही आणि जीवाला ब्रहमाचे ज्ञान होऊन मुक्तीमे तो ब्रह्मश साक्षात्सबंधात राहतो. म्हणून जीव हा. 
ब्रह्माशी तात््थ्य अधवा तत्सहचारितोपाधि म्हणजे जीव हा ब्रह्माचा सहचारी आहे. म्हणून जीव आि ब्रह्म ह 
एकनाहीत, 

“'भी व हा एक आहोत” अस्रे जेव्हा कोणी म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ, ''मी व हा अविरोधी आहोत.'' 
याचप्रमाणे जो जीव समाधिस्थ होऊन पसेश्वरामवे प्रेमबद्ध होऊन निमम होतो तो अस्त महणू शकतो की “मी 
आणि ब्रह्म एक म्हणजे अविरोधी, एक अवकाशस्थ आहोत.'' जो जीव परमेश्वराच्या गुणकर्मस्वभावानुसार 
आपले गुणकर्मस्वभाव करतो तोच साधम्यामुदे ब्रह्मयशी आपली एकता आहे, अस्े महणू शकतो. 

(अन्न) बे तर. तत्तमस्ि' (तत्‌) ब्रह्म (व) तृ जीव (असि) आहेस. म्हणजे हे जीवा, तू ते ब्रह्म आहेस. 
याचा अर्थ कम्ता कराल ? 

(उत्तर) तुम्ही 'तत्‌' शब्दाचा अर्थ काय कर्ता ? 

(प्रश्न) “ब्रह्म.” 


सत्यार्थ प्रकाश श्द्३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


आस चारा इ बा ााााााााााााााााााभभाभाभभभाभधझऊऊ्म्म्म्म्भ्भ्भ्ध्ग्््ग_ 


(उत्तर) के अनुवृत्ती कोदून आणली ? 

(प्रश्ठ) “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ब्रह्म” या उपनिषदातील पूर्व 
वाक्यातून ब्रह्म शब्दाची अनुवृत्ती आली आहे. 

(उत्तर) तुम्ही हे छांदोग्य उपनिषद पाहिलेच नाही. ते तुम्ही पाहिले अस्त तर तेथे ब्रह्म शब्द 
वापरलेलाच नाही, परंतु, मग तुम्ही खोटे का बोलता? परंतु छांदोग्य उपनिषदात “सेब सोस्येदमग्र 

प्‌ ॥ छां. पपा. ६। छं. २ व. १ असा पाठ आहे, तेथे ब्रह्म हा शब्दच नाही. 

(प्रश्न) तर मग तुम्ही 'तत्‌' वा शब्दाचा अर्थ काय करता ? 

(उत्तर) स य एषोणिमैतदात्म्यमिद < सर्ब॑ तत्सत्य६ स आत्मा तत्त्वमसि 
श्लेतकेतों इति॥। छंदोषय प्रया. ६। ब॑. ८।व. ७ 

तो परमात्मा जाणण्यास योग्य आहे. तो अत्यंत सूक्ष्म आणि साया जगाचा व जीवाचा आत्मा आहे. तोच 
सत्यस्वरूप असून स्वतःचा आत्या स्वत:च आए. हे श्रेतकेतो, प्रियपुत्रा ! “तदात्मकस्तदस्तर्यामी 
त्वमसि' त्या अंतर्यामी परमेश्षराने तू युक्त आहेस. हाच अर्थ उपनिषदांशी अविरोधी आहे. कारण, 

य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनो नतरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌ । 
आत्मनोउन्तरोयमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृत: ॥। राध्यल्ित दृहदा, उप. १४ ६। ७३२ 

हे बृहदारण्यकातील वचन आहे. महर्षी याज़वल्क्य आपली पल मैत्रेयीला सांगतात की, ' हे मैत्रेयी, 
परमेश्वर आत्म्यामध्ये म्हणजे जीवामध्ये स्थित आहे; आणि जौवात्म्याहून भिन्न आहे. पण मृद जीवात्मा हे 
जाणत नाही की तो परमात्मा माइयामध्येच व्यापक आहे. ज्या परमेश्नराचे शरीर जीवात्मा आहे, महणजे 
ज्याप्रमाणे शरीरात जीव राहतो त्याचप्रमाणे जीवांमध्ये परमेश्वर व्यापक आहे; जौवात्ययांहन भिन्न राहन जो 
जीवांच्या पाप पुण्यांचा साक्षीदार होऊन व जीवांना त्यांच्या कर्मनुसतार फल देऊन नियमात ठेवतों तोच 
अविनाशी परमात्मा तुझाही अन्तर्यामी आत्मा आहें, म्हणजे तुझयामध्ये व्यापक आहे, त्याला तू जाण.' 
उपनिषदाच्या इत्यादी वचनांचा कुणी अन्यथा अर्थ करू शकतों काय ? 

“अयपात्मा ब्रह्म म्हणजे समाधिदशेत जेव्हा योग्याला परमेश्वराचा साक्षात्कार घडते तेव्हा तो म्हणतो 
की, "हा जो माइझ्यामध्ये व्यापक अहे तोच ब्रह्म सर्वत्र व्यापक आहे. म्हणून आजकालचे जे वेदांती जीव व 
ब्रह्माची एकता करतात त्यांता वेदांतशास्न समजले ले नाही.'' 

(प्रश्र) अनेन आत्मना जीवेनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरबाणि॥ 

छा. प्रषा. ६।खं. ३| व. २ 
तत्सष्टवबा तदेबानुप्राविशत्‌॥ रैत्तरि. हाई. व. ६ 

परमेश्षर सांगतों की, “मी सारे जग आणि शरीर यांची रचना करून जगामध्ये व्यापक आणि जीवरूप 
होऊन, शरीरामधये प्रविष्ट होऊन नाम व रूप यांची व्याख्या करीन.' ॥ १॥ परमेश्वराने ते जगत व शरीर निर्माण 
करून तोच त्यात प्रविष्ट झाला. ॥२॥ इत्यादी श्रुतींचा दुसरा अर्थ कसा करू शकाल ? 

(उत्तर) तुम्हाला पद, पदार्थ व वाक्‍्यार्थ बांचे ज्ञान असते तर तुम्ही असा अनर्थ कधीच केला नसता. 
कारण येथे असे समजावे एक प्रवेश आणि दुसरा अनुप्रवेश अर्थात नंतर केलेला प्रवेश म्हटला जातो: शरीरामध्ये 


ईशबर श्द्ष्ड सातवा समुल्लास 


७७छ्रऋररएरन्‍नननशशणणणणछचचछछछऋऋऋछछ७छ--सआआााााााााााणऋक 9७७७७... 


बालेल्या जीवासह अनुप्रविशप्रमाणे होऊन वेदांद्वारे सर्व नामरूपादी विद्येचा प्रकाश करतो. परमे श्र 
शरीरामध्ये जीवाचा प्रवेश धड़बृन आणि जीवामध्ये स्वत: अमुप्रविष्ट होऊन राहतो. ' अनु' वा शब्दाचा अर्थ 
समजला अस्तता तर तुम्ही असा विपरीत अर्थ कधी लावला नसता. 

(प्रश्र) “सोडयं देवदत्तो यो उष्णकाले काश्यां दृष्ट: स इदानीं प्रावट्समये 
मथुरायां दृश्यते” महणने जो देवदत्त उन्हाब्यात काशीमध्ये पाहिला होता त्यालाच मी पावसाक्र्यात 
मरधुरेमध्यें पाहत आहे. या ठिकाणी काशी देश व उष्णकाल आणि मथुरा देश व वर्षाकाल या गो सोडून देकन 
केवकर शरीराकडे लक्ष दिल्‍्यास देवदत्त लक्षित होत आहे. या भागत्यागलक्षणेद्ारे परमेश्षगाच्या परोक्ष देश, 
काह्न, माया या उपाधी आणि जीवाचा हा देश, काक, अविद्या व अल्पज्ञता या उपाधी सोडून देकन चैतन्याकडे 
लक्ष दिले असता दोषांमध्ये एकच ब्रह्मवस्तू लक्षित होते. भागत्यागलक्षणेमध्ये काही भाग ग्रहण करून व 
काही भाग सोडून देणे असे आहे जसे सर्वज्त्वादी वाच्यार्थ ईश्वरामधील आणि अल्पज्ञत्वादी वाच्यार्थ 
जीवामप्रील सोडून देकन (दोहोमधील) चैतन्य मात्र लक्ष्या्थचि ग्रहण केले अस्रता अद्वैत सिद्ध होते. यावर काय 
सांगू शकाल ? 

(उत्तर) प्रथम तुम्ही अस्ते सांगा की तुम्ही जीव आणि ईश्वर नित्य आहेत असे मानता की अनित्य ? 
(प्रश्न) हे दोन्ही उपाधिजन्य कल्पित असल्यामुक्रे ते अनित्य माततो, 

(उत्तर) त्या उपाधीला नित्य मानता की अनित्य ? 

(प्रश्न) आमच्या पते, 


कह मल िविशेशतु तह: । 
अविद्या' ४ षडस्माकमनादय: ॥ १॥ छिद्धाललेश्संग्र, प.६३ 


कार्य्योपाधिरयं जीव: कारणोपाधिरीक्षर: । 

कार्य्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधो 5 बशिष्यते ॥ २॥ अनुभ्ृतिप्रकाश उ. !| श्तो. ६१ 

'संक्षेपशांदिक' व 'शारीरिकभाष्य॑' वांतील या कारिका आहेत. आम्ही वेदान्ती सहा पदार्थाना अनादी 
मानतो. ते असे:- एक जीव, दुसरा ईश्वर, तिसरे बाह्य, चौथा जीव व ईश्वर यांच्यातील विशेष भेद, पाचवा 
अविद्या, अज्ञान आणि सहावा अविद्या व चेतन यांचा योग. पु त्यातही एक ब्रह्म अनादी-अन॑त असून इतर 
पाच पदार्थ अनादी पंत जसा प्रागभाव होतो तसे आहेत. जोपय॑त अज्ञान असते तोपर्यत हे पाच असतात; आणि 
तोपय॑त यांच्या प्रारंभीचे जान होत नसते. म्हणूर अनादी असे पणतात. पण जेव्हा ज्ञान होते तेव्हा ते नाश 
होतात. म्हणून सांत म्हणजे नाशवान म्हटले जाते. 

(उत्तर) है तुमचे दोन्ही एलोक अशुद्ध आहेत. कारण अविद्येच्या योगाशिवाय जीव आणि मायेच्या 
योगाशिवाय ईश्वर तुमच्या मताने सिद्ध होऊ शकत नाही. अविद्या त्यामु्े तश्षितोयों ग: हा जो सहावा पदार्थ 
तुम्ही गणला तो राहिला नाही कारण तो माया जीव व ईश्वरामध्ये चरितार्थ झाला आणि ब्रह्म तथा माया व 
अविद्या यांच्या योगाशिवाय ईश्वर बनत नाहौ. ईश्वराला अविद्या व ब्रह्म वांच्याहु वेगले स्मजणे व्यर्थ 
आहे. म्हणूत तुमच्या मतानुसार ब्रह्म] व अविद्या हे दोनच पदार्थ सिद्ध होऊ शकतात. सहा पदार्थ सिद्ध 
हों शकत नाहीत. 


सत्यार्धप्रकाश श्द्ष महर्षि दयानंद सरस्वती 


ड तुमचे प्रथम कार्योपाधीपासून व कारणोपाधीपासून जीव व: ईश्वराचे अस्तित्व सिद्ध करणे तेव्हाच होऊक 

शकते की जेव्हा अनंत, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव अशा सर्वव्यापक ब्रह्मामध्ये अज्ञान सिद्ध काल. जर 
ब्रह्माच्या एका स्थानामध्य स्वाश्रय व स्वविषयक अज्ञान अनादी सर्वत्र अहे अंसे मानाल तरसर्व रह शुद् होक 
शकणार नाही आणि जेव्हा एका भागात अज्ञान मानाल तर ते परिक्िन्न झाल्यानें इकडून तिकडे येत-जात 
राहील. ते अज्ञान जेथे-जेथे जाईल तेथील ब्रह्म अज्ञानी बनेल आणि ज्या-ज्या स्थानाला ते ब्रह्माला सोडून 
जाईल त्या त्या ठिकाणचे ब्रह्म ज्ञानी होत राहौल तर काही ठिकाणच्या ब्रह्माला अनादिशुद्ध ज्ञानयुक्त म्हणू 
शकणार नाहीत आणि अज्ञानाच्या सीमेतील ब्रह्माला अज्ञानाची जाणीव हो ईल. अशा प्रकोरे सन्ञानी ब्रह्म व 
अन्ञानी ब्रह्म असे आतील व बाहेरील ब्रह्माचे तुकडे होतील. 

तुम्ही जर असे म्हणाल की होऊ दा तुकडे त्योन ब्ह्माची काय होनी होणार ? तरब्रह्म अखंड नाही आणि 
ते अखंड आहे असे मानले तरते अज्ञानी नाही ज्ञानाचा अभाव अथवा विपरीत ज्ञान हाही गुण अपल्यामुद्े तो 
कोणत्या तरी द्रव्याशी रित्य संबंद्धित असणार. तसे असेल तर समवायसंबंध असल्याने तो कधी अनित्य होक 
शकत नाही. ज्याप्रमाणे शरीराच्या एका भागामध्ये फोड झाला अप्ता त्याचे दुःख सर्वत्र पसखते त्याप्रमाणे 
ब्रह्माच्या एका स्थानात अज्ञान, सुख-दुःख व क्लेश निर्माण झाल्यास सो ब्रह्म दु:खादिका च्या अनुभवाने युक्त 
होईल. मग मूपूर्ण ब्रह्म शुद्ध आहे अप्े तुम्हीच म्हणु शकणार नही. 

याच प्रमाणे कार्योपाधीच्या म्हणजे अंतःकरणाच्या उपाधीच्या योगाने ब्रह्माला जीव मानाल तर आम्ही 
असे विचारतो की ब्रह्म हे व्यापक आहे की परिच्छिन्न ? तुम्ही जर ब्रह्म व्यापक म्हणाल व उपाधी परिक्तिन्न 
महणाल, म्हणजे एकदेशीय व पृथक्‌-पृथक्‌ आहे तर अंत:करण इकड्ून- तिकडे' जाते-येते की नाही ? 

(उत्तर) अंत:करण इकडे-तिकडे जात-येत राहत. 

(प्रश्न) अंतःकरणाबरोबर ब्रह्मही फिसे की स्थिर रहते ? 

(उत्तर) ते स्थिर राहत. 

(प्रश्न) जेव्हा अंत:करण ज्या-ज्या स्थानाला सोहते तेकहा त्या-त्या स्थानातील शुद्ध ब्रह्म अन्ञानरहित 
आणि ज्यास्थानी बाईल त्या त्या ठिकाणेच शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी बनत असणार. रहणने ब्रह्म हे एका क्षणी ज्ञानी 
तरदुसया क्षणी अन्ञानी होत राहणार. बायुद्े मोक्ष व बंध हेही क्षणभंगुर बनती ल. ज्यपप्रमाणे एकाने पाहिलेले 
दुसन्‍्याला आठवण करू शकत नही त्यप्रमाणे काल' पाहिलेल्या अथवा ऐकलेल्या गोष्टीचे वा वस्तूचे ज्ञान 
आज राहटू शकत नाही. कारण ज्यावेल्ली पाहिले-ऐकले होते तो का व ते स्थान दुसरे होते आणि' ज्यावेढ्ली 
त्याचे स्मरण केले जाते तेव्हा तो काछ व ते स्थान दुसरे असते. 

तुम्ही म्णाल की ब्रह्म एक आहे, म ते सर्वज्ञ का नाही ? तुम्ही महणाल की अंतःकरणे भिन्न-भिन्न 
आहत त्यामुढे ते मुद्धा भिन्न-भिन्न होऊन जात उप्र. परंतु ते अंत:करण जड ( अचेतन) अहे त्यात ज्ञान असू 
शकत नाही. तुम्ही असे म्हणाल की केवर ब्रह्माला अधवा केवकर अंत:करणाला ज्ञान होक शकत: जाही; परंतु 
अंतःकरणस्थ चिदाभासाला ज्ञान होते तरीसुद्धा अंत:करणाद् चैतन्यालाच ज्ञान होते. तर ते नेतरदिकांदवारे थोडे 
थोड़े ज्ञान का होते ? म्हणून कारणोपाधी व कार्यो पाधी यांच्या योगा ब्रह्म) जीव व ईश्वर बनू शकणार' नाहीत, 


ईश्वर श्द्द सातवा समुल्लास 


डे ईश्षर हे ब्रह्माचे नाव अहे त्या ब्रह्माह भिन्न असणारा अनादी, अनुत्यन्न व अमृतस्वरूप जो अहे त्याचे 
नावजीव आहे, 

तुम्ही असे मणाल की जीव हे चिदाभासाचे नाव आहे. पण तो क्षणभंगुर असल्याने तो नष्ट होऊन जाईल 
तेव्हा मग मोक्षाचे सुख कोण उपभोगणार ? म्हणून ब्रह्म हे जीव आणि जीव हा ब्रह्म कधी झाला नव्हता, झालेला 
नाही व होणारनाही, 

(प्रश्न) तर मग “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌॥? या छांदोग्य उपनिषदातील 
बचमाप्रमाणे उद्वैतसिद्धी कशी होणार ? आमच्या मते ब्रह्माहूर वेगके असे सजातीय, विजातीय व स्वगत 
अवयवादी भेद नसल्यापुढ्े एक ब्रह्मच सिद्ध होते. जीव हा दुसरा आहे तर मग अद्वेतसिद्धी कशी होऊ शकेल ? 

(उत्तर) या प्रमात पढ़ूर तुम्ही का घाबरता ? 'विशेष्य-विशेषण' विद्येचे जान प्राप्त करा. त्याचे फड काय 
आहे ? तुम्ही मणाल की 'व्यावर््तक॑ विशेषण भवतौति' म्हणजे विशेषण भेदकारक असते. तर तुम्ही एव 
आणखी मान्य करा की 'प्रवर्ततक प्रकाशकमपि विशेषण भवतीति' म्हणजे विशेषण हे प्रवर्तक व प्रकाशकही 
आसतेतेब्हा उ्ैत हेब्रह्मचे विशेषण अहे हे लक्षात घ्या. यातील व्यावर्तक धर्म हा आहे की औैत वस्तू मजे 
जे अनेक जीव व तत्वे आहेत त्यांच्यापायून तो व्रह्माला वेगढे करतो आणि विशेषणाचा प्रकाशक धर्म हा आहे 
की ब्रह्म हे एक असल्याची तो प्रवृत्ति करतो. जसे 'अस्मिन्नगरेएद्वितीयो धनादयो देवदत्त:। अस्यां सेनावामद्वितीय: 
शूरवीरो विक्रमसिंह: ॥' एकाने दुसरयाला सांगितले की या नगरामःये देवदत्त हा अद्वितीय धना्य आहे; आणि 
या पैन्यात विक्रमसिंह हा अद्वितीय शूर आहे. यावरून काय सिद्ध होते की या नगरात देवदत्तासारखा: दुसरा 
धनाढ्य आणिया सैन्यात विक्रम॑िंहासारखा दुपरा शुरवीर कोणी नही. त्यांच्याहन कमी प्रतीचे तर आहेत, 
त्याचप्रमाणे पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ, पशु पक्षी वर प्राणी आणि झ्ाडे बुहुपेही आहेत त्यांचा निषेध केलेला 
नाही. त्याचप्रमाणे जीव अथवा प्रकृती ही ब्रह्मासारखी नाहीत. परत ब्ह्माहन ती कमी प्रतीची तर आहेत. 

यावरून अप सिद्ध होते की ब्रह्म सदैव एक आहे आंणि जीव व प्रकृतिस्थ तत्ते अनेक आहत, त्यांच्याहन 
वेगले ब्रह्म एकत्व सिद्ध करणारे अद्वैत अधवा अद्वितीय हे विशेषण आहे. या विशेषणाने जीव किंवा प्रकृती व 
कार्यरूपी जगत यांचा अभाव आणि निषेध हो ऊ शकत नाही, ते सर्व अहेत. परंतु ते ब्रह्मच्या बरोकरीचे नाहीत 
यावरून अद्वैतसिद्धी आणि नद्वैत सिद्धीला बाधक होत आहे. उगीच गों धक्कून जाऊ नका. विचार का आणि 
समजूनध्या, 

(पश्च) ब्रह्माचे सत्‌, चित्‌ृव आनंद आणि जीवाचे अस्ति, भाति व प्रियरूपने एकता होत आहे. मं तुम्ही 
उद्ैताचे खंडन का कर्ता? 

(उत्तर) किंचित साधम्य मित्रल्याने त्या दोघांमध्ये एकत्व प्रस्थापित होऊ शकत नाही उदाहरणार्थ, पृथ्वी 
ही जड़ आणि हृ्य आहे: तसेच जल; अमी वगैरेही जड़ व हृए्य अहेत, एवह्ानेच त्यांच्यात एकता होत नही. 
त्याच्यात वैधर्म्य महणने भेद करणारे परस्परविरोधी गुणही आहेत. उदाहरणार्थ, पृथ्वीमध्ये गंध, रुक्षता, 
काठिष्य इत्यादी गुण आहेत. जलामध्ये रस, द्रवत्व, कोमलत्व वगरे गुण आहेत. तर अमीमध्ये रूप,वाहकत्व 
आदी गुण आहेत. त्यामुक्े तीन पदार्थाचे संभवत नाही. त्याचप्रमाणे माणसे व किडे डोन्व्यांनी पाहतात, तोंडाने 
खातात व पायांनी चालतात तथापि माणसाची आकृती त्याला दोन पाय असतात तर किड्यांगा अनेक पाय 


सत्यार्थ प्रकाश श्क््छ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ज् त्याचप्रमाणे परमेश्नरामध्ये असणारे अनंत ज्ञान, आनंद, ब, क्रिया, निश्रांतित्व व सर्वव्यापकत्व हे 
गुण जीवाच्या अल्पज्ञान, अल्पबल, अल्पस्वरूप, भ्रांतित्व व परिच्छिन्नत्व वर सर्व गुणाहन ब्रह्माचे गुण 
भिन्न असल्यामुद्रे जीव व परमेश्षर हे एक नाहीत. शिवाय त्यांची स्वरूपेही भिन्न आहेत: (परमेश्वर अत्यंत सूक्ष्म 
आहे तर जीव त्याच्याहन थोडा स्थूल आहे.) 

(प्रश्न) अथोदरमन्तर कुरुते, अथ तस्य भय॑ भवति। है. उप. कर्म अदु. ७ 

द्वितीया दै भयं भवति॥ वह ठप. ह ४२ 

हे बृहदारण्यक उपनिषदातील वचन आहे. जो कोणी ब्रह्म आणि जीव यांत थोडाही भेद करतो त्याला भय 
प्राप्त होते. कारण दुसन्यापासूनच भय होते. 

(उत्तर) याचा अर्थ हा नाही. जो जीव परमेश्षराचे अस्तित्व नाकारतो अथवा परमेश्वर हा एका देश व काल 
यांमध्ये परिह्ि्न आहे अस्ते समजतो, जो परमेश्वरी आज्ञेचे उल्लंघन करतो आणि त्याच्या गुणकर्मस्वभावाविरद्ध 
वागतो अथवा दुँतब्या माणसाशी वैर करतो त्याला भय ग्रा्त होते. कारण द्वितीय बुद्ी म्‌हणजे ईश्वराशी माझ्ा 
काही संबंध नाही तसेच कुष्या माणसाला म्हणतो की “तुला मी कस्पटासमान समजत नाही, तू माझे काहीही 
करू शकत नाहीस,' असे म्हणून दुसन्याचे नुकसान करतो व त्याला दुःख देतो या गो्टीपुे माणसाला त्या 
जीवाला इतरांचे भय वाटू लागते आणि ज्यांच्यामध्ये सर्व प्रकारचा अविरोध असतो तर ते एक आहेत जसे 
जगात म्हटले जाते की देवदत्त, यज्ञदत्त व विष्णुमित्र हे एक आहेत त्याचा अर्थ त्यांच्यात कसलाही विरोध नाही. 
विरोध असल्यास दुःख व विरोध नसल्यास सुख प्राप्त होते. 

(प्रश्न) ब्रह्म व जीवाची एकता किंवा अनेकता असते किंवा की दोे मिक्नून एक होतात वा नाही, सदैव 
भिन्न असतात की त्यांच्यामध्ये कधी एकत्वही होते ? 

(उत्तर) थोडा वेलापूर्वी या प्रश्नाचे काहीसे उत्तर दिले आहे. साधर्म्य आणि अन्ववभावाने ऐक्य होते; 
उदाहरणार्थ, आकाशापासून मूर्त द्रव्ये जड असल्यामुकले व आकाशापायून ती केव्हाही वेगल्ी राहत नसल्यामुत्रे 
ती भिन्न नाहीत, त्यांच्यात एकत्व आहे; आणि आकाशाचे विभू, सूक्ष्म, अरूप, अनंत आदी गुणांनी युक्त व 
पूर्त्रव्ये परिच्छि्त हश्यत्व इत्यादि वैधम्यरि त्याच्यात भिन्नता वेते. अर्थात ज्याप्रमाणे पृथिव्यादी द्रव्पे आकाशाहन 
कधी वेगढी राहत नाहीत. कारण अन्वय म्हणजे अवकाशाशिवाय मूर्त द्रव्य राह शकत नही आि त्यांच्यात 
व्यतिरिक, म्हणजे त्यांची स्वरूपे भिन्न आहेत महू त्यांच्यात पृथकृत्व किंवा वेगछेषण आहे. त्याचप्रमाणे ब्रह्म 
व्यापक असल्यामुल्षे जीव व पृथिव्यादी द्रव्य त्याच्या पासून वेगल्ली राहत नाहीत. परंतु स्वरूपत: ती कधीच एक 
होतनसतात. ज्याप्रमाणे घर बांधष्यापूर्वी माती, लाकूड व लोखंड वार पदार्थ वेगवेगछ्या ठिकाणी आकाशातच 
अस्रतात. धर बांधल्यानंतरही ते आकाशातच असतात आणि घर नष्ट झाल्यानंतर म्हणजे घराचे सारे सामान 
वेगवेगह्व्या ठिकाणी जाऊन पडल्यानंतरही ते आकाशातच आहेत. अर्थात तीन्ही काह्छ॑ंत ते आकाशापासून 
वेगक्रे होक शकत नाहीत आणि स्वरूपत: भिन्न असल्यापुछ्ठे ते व आकाश कधी एक नव्हते; नाहीत व नसतील.. 
याचप्रमाणे जीव आणि जगातील सर्व पदार्थ परमेश्रराने व्याप्त असल्यामुल्ते स्वरूप भिन्न असल्याने ते 
परमात्म्यापासून तीनही काछी भिन्न आणि कथीही एक होत नाहीत. 

आजकालचे वेदांती लोक काण्या (तिख्व्या) माणसांप्रमाणे अन्ववाकडेच जाते आणि सर्व एकच आहे 


ईश्वर श्द्ष८ सातवा सयुल्लास 


४ समजतात. व्यतिरिक भावातून सुटष्याविरुद्ध झाली आहे. अप्े एकही द्रव्य नाही की ज्यामध्ये सगुणता 
बरनिर्गुणता, अन्वय व व्यतिरिक, साधर्म्य व वैधर्म्य आणि सामान्य व विशेषण है भाव नाहीत. 
परमेश्वराचे सगुणत्व व निर्गुणत्व 

(प्रश्न) परमेश्षर सगुण आहे की निर्गुण ? 

(उत्तर) तो दोनही प्रकारचा आहे. 

(प्रश्न) एका म्यानात दोन तलवारी राह शकतात ? एकाच पदार्थामिध्ये सगुणत्व व निर्गुणत्व हे दोन्हीं गुण 
कसे राह शकतात ? 

(उत्तर) ज्याप्रमाणे जडाचे (अचेतनाचें) रूप आदी गुण आहेत आंणि चेतनावे ज्ानादी गुण जडा (अचेतना) 
प्ध्ये नाहीत त्याप्रमाणे चेंतनामध्ये इच्छादी गुण आहेत आणि रूपादी जड़ (अचेतना) चे गुण त्यात नाहीत. 
महणून 'यदगुणैस्सह वर्तमान तत्सगुणम्‌ /, 'गुणेध्यो यत्नि्गत पृथ्धूत तक्निएण्‌ ।' जो गुणांसहित असतो 
त्याला सगुण आणि जो गुणरहित असतो त्याला निर्गुण असे म्हणतात. आपापल्या स्वाभाविक गुणॉनी युक्त 
आणि दुस्तबया विरोधी गुणांनी रहित असल्यामुढे सर्व पदार्थ सगुण व निर्गुण अम्रतात, ज्याच्यामध्ये केवक 
गिर्गुणत्व अथवा केवक सगुणत्व आहे असा एकही पदार्थ नाही. परंतु एकातच संगुणता व निर्गुणता सदा 
विद्यमान असतते. याचप्रमाणे परमेश्वर आपल्या अनंत ज्ञान, बल आदी गुणांनी युक्त असल्याने सगुण आणि 
जड़ाचे रूपादी गुण व जीवाचे द्रेषादी गुण यापामून वेगला असल्याने तो निर्गुण म्हटला जातो. 

(प्रश्न) जगामध्ये निराकाराला निर्गुण व साकाराला सगुण म्हणतात. अर्थात परमेश्षर जेव्हा जन्म घेत नाही 
तेब्हा तो निर्गुण आणि जेव्हा अवतार प्ेतो तेव्हा तो सगुण म्हटला जातो ? 

(उत्तर) ही कल्पना केवकर अज्ञानी व अविद्वार लोकांची आहे. ज्यांच्याजव विद्या नसते ते लोक 
पशुप्रमाणे वाटेल ते बरछत असतात. सत्निपात ज्वर झालेला माणूस काहौतरी बरछत अप्ततो. तसेच हे 
अविद्वानचे म्हणणे किंवा लेखास रिरर्थक समजले पाहिजे. 

(प्रश्न) परमेश्वर आसक्त आहे की विसक्त ? 

(उत्तर) वोधातही नाही कारण आमक्ती ही आपल्यापायून भिन्न उत्तम पदार्थविषयी अप्ते. परंतु फमेश्नराहून 
कोणताही पदार्थ वेगका किंवा उत्तम नाही असर महणून त्याच्यामध्ये आसत्तीचा संभव नही. जो प्राप्त असलेल्या 
वस्तूचा त्याग करतो त्याला विसक्त मणतात. ईक्षर सर्वव्यापक असल्यामुल्े तो कोणत्याही वस्तूला मोड शकत 
नाही. महणुत त्याला विरक्तही म्हणता येत नाही. 

(प्रश्न) ईश्वराला इच्छा असते की नाही ? 

(उत्तर) तशी इच्छा नाही कारण अप्राप्त, उत्तम व जिच्चा प्राप्तीने विशेष सुख होते अशा वस्तृविषयी इच्छा 
होत अस्त. परमेश्नराला कोणताही पदार्थ अप्रात नाही. त्याच्याहुन कोणीही उत्तम नाही आि तो पूर्ण सुखयुक्त 
आहे. म्हणून त्याला सुखाची अभिलाषाही नाही, म्हणून ईश्वरामध्वे इच्छा संभवनीय नाही. मात्र त्याच्यामध्ये 
ईक्षण महणजे पर्व प्रकारच्या विद्यांचे दर्शन आणि साया सृष्टीची निर्मिती करणे म्हटली जाते. ती ईक्षण होय 


इत्यादी संक्षिप्त विषयाद्वाराच सज्जन लोक पुष्कक विस्तार करून बेतील. 
सत्यार्थ प्रकाश १६९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


हि उत्पत्ति व त्यांचे नित्यत्व 

आता! 2886 वेदांचा विषय लिहित आहें. 

यस्माइचों अपातंक्षन्‌ यजुर्यस्मांदपाकंघन। 

साम्मानि यस्य लोमान्यथे्बाल्विस्सो मुख स्कम्भन्तं ब्रेंहि कतमः स्विंदेव 
सत: ॥। अधर्व. कां. १० प्रणा. २३ अमु. 2 में. २०॥; अथर्व. का. १०) सू. अ में. २० 

ज्या परमेश्षरापासून ऋगद, यजुरवेद, सामवेद व अधर्ववेद प्रकाशित झाले तो कोणता देव आहे ? याचे 
उत्तर असे की जो सर्वाना उत्पन्न करन धारण करौत आहे तो परमात्मा (वेदांचा प्रकाशकर्ता) आहे. 

स्व॑यम्भूयाथातथ्य॒तो3र्श्वान्‌ ध्य न ३ ३ ॥ यजु, अ. ४०। मं.८ 
जो स्वय॑भू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर आहे तोच सनातन जीवरूपी प्रजेच्या 
कल्याणासाठी यथावत रीतिपूर्वक वेदांदररे सर्व विद्यांचा उपदेश करीत आहे. 

(प्रश्न) परमेश्नराला तुम्ही निशकार मानता की साकार? 

(उत्तर) आम्ही पस्मेश्ररला निरकार मारतो, 

(प्रश्न) जर तो निराकार आहे तर विन मुखाने वर्णोच्चार केल्याशिवाय वेदविद्येचा उपदेश कसा 
झाला अप्लेल ? काएण वर्णांचा उच्चार करण्यासाठी तालू आदी स्थाव आणि वाणी आदिचा प्रयल 
अवष्यय व्हावा लागतो. 

(उत्तर) परमेश्षर सर्वशक्तिमात आगि सर्वव्यापक असल्यामुद्े जीवांगा वो आपल्या व्यापौने वेदविद्येचा 
उपदेश करण्यात त्याला मुखादीची आवश्यकता नाही. कारण आएल्याहून वेगब््या असलेल्या दुसया माणप़ाला 
बोध काण्यासाठी मुख, जिव्हा आदी द्वारा व वर्णोच्चाराची गरज अप. स्वत:साटी कांही त्यांची गरज नसते. 
कारण मुख व जीभ यांचा वापर न करताही मनामध्ये अनेक व्यवहायचे चिंतन व शब्दोच्चाएण होत राहत: अप्ते. 
काांमध्ये बोटे धालून पाहा. मुख, जिव्हा, तालू आदी स्थानाचे कस्े-कप्ते शब्द होत आहेत. याच पद्धतीने 
जीवांना अंतर्यामी रूपाने उपदेश केला आहे. मात्र केवक इतराना समजावून सांगण्यासाठी शब्दांचा उच्चार 
करण्याची आवश्यकता आहे. परमेश्वर निराकार व सर्वव्यापक आहे. तों आपल्या अखिल वेदविद्येचा उपदेश 
जौवस्थ स्वरूपाने जौवात्म्यामः्ये व्यक्त करत. मग तो माणूस आपल्या तोडाने उच्चार करून इतरांना ऐकवितो, 
मणून ईश्वरामध्ये हा दोष येक शकत नाही, 

(प्रश्न) ईश्वरने कोणाच्या आत्य्यामः्ये केव्हा वेदांचा प्रकाश केला ? 

(उत्तर) आन्ने वा ऋग्वेदो वा बायोर्वजुर्वेद: सूर्योत्सामबेद: ॥ 

शत्र.प्रषा. ! (ब्रो.५,क.८। व. ३. 
प्रथमत: सृष्टीच्य प्रारंभी परमेश्वराने अनी, वायू, आदित्य व अंगिरा या ऋषीच्या आत्यांमध्ये एका- 
एका वेदाचा प्रकाश केला. 

(प्रश्न) योबैन्रह्माणं विदधाति पूर्व यो बैचेदांञ प्रहिणोति तस्मै ॥ कक 3. ५४. (८ 

उपनिषदाच्या वा वचनामध्ये ब्रह्माच्या हृदयात वेदांचा उपदेश केला आहे. मग अली आदी ऋषीच्या 
आत्प्यांमध्ये असे का महटले अहे ? 


ईएबर श्छ० सातवा समुल्लास 


* ब्रह्माच्या आत्म्यामध्ये अभी आदी ऋषीदरे वेदांची स्थापित केला गेला. मनुस्मृतीत काय म्हटले 
अहहे ते पाहा :- 

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रय॑ ब्रह्म सनातनम्‌। 

+सामलक्षणम्‌॥ रू. ब. !। इलो. २३ 

परमेश्वराने आदी सृश्टीमध्ये मनुष्यांना उत्पन्न कछून अली आदी चार महर्षीदवारा चारही वेद ब्रह्मास 
प्राप्त करविले आणि त्या ब्रह्माने अी, वायू, आदित्य व अंगिरा यांच्याकडून ऋग्‌, यजु:, साम व अधर्व 
वेदांचे रण केले. 

(प्रश्न) त्या चार ऋषीमध्येच वेदांचा प्रकाश केला. इतरांमध्ये केला नाही. यावरून ईश्वर पक्षपाती 
होत अहे. 

(उत्तर) तेच चौधे इतर सर्व जीवांहर अधिक पवित्र आत्म होते. इतर कोणी त्यांच्यासारखे नब्हते. प्हणून 
पवित्र विद्येचा प्रकाश त्याच्यातच केला. 

(प्रश्न) कोणत्याही देशाच्या भाषेत वेदांचा प्रकाश न करता तो संस्कृतमध्येच का केला ? 

(उत्तर) कोणत्याही देशाच्या भाषेत वेदांचा प्रकाश व्यक्त केला असता तर ईश्वर पक्षपाती ठरला असता. 
काएण विशिष्ट प्रादेशिक भाषेत वेदांचा प्रकाश केला गेला अप्रता तर वेदांचे अध्ययन व अध्यापन त्या 
प्रदेशातील लोकांना सोपे गेले असते आणि इतर विदेशातील लोकांना अवधड झाले असते. म्हणून संस्कृतात 
वेद प्रकाश झाला जी कोणत्याही देशाची भाषा नाही आणि ती वेदभाषा अन्य सर्व भाषांचे मूठ आहे. 
तिच्यामध्येच वेदांचा प्रकाश केला. ज्याप्रमाणे ईश्वराची पृथ्वी आदी यृष्टी सर्व देश व त्या देशांचे रहिवासी 
यांच्यासाठी एकसारखीच आहे आणि सर्व शिल्पविद्यांचे कारण आहे त्याप्रमाणे परमेश्नराच्या विद्येची 
भाषायुद्धा सारखी असली पाहिजे की त्यायोगे सर्व प्रदेशांतील लोकांना तिचे अध्ययन - अध्यापन करण्यासाठी 
समान परिश्रम करावे लागते. यावरून परमेश्वर पक्षपाती होत नाही हे सिद्ध होते. शिवाय संस्कृत ही सर्व भाषांचे 
मूछ आहे, 

(प्रश्न) वेद ईश्वरकृत आहेत, अन्यकृत नाहीत याचे काय प्रमाण? 

(उत्तर) जसा ईश्वर पवित्र, सर्व विद्या जाणणारा, शुद्ध गुणकर्मस्वभाव, न्यायी, दया कौर गुणांनी युक्त 
आहे, तसेच ज्या ग्रंधात ईश्वराच्या गुणकर्मस्वभावानुकूल लिखाण असेल तोच ग्रंथ ईश्वरकृत, दुसरा नाही. 
ज्यामध्ये मृश्क्रिम, प्रत्यक्षादी प्रमाणे, आप्त पुरुष व पवित्रात्मे यांचे व्यवहाराविरुद्ध काही सांगितलेले ससेल ते 
ईश्वरोक्त समजावे जसे ईश्वेराचे निर्भ्म ज्ञान असते तसे ज्या ग्रंथात भ्रांतिरहित ज्ञानाचे प्रतिपादर आहे तो 
ईश्वप्रणीत आहे. जसा परमेश्वर आहे व त्याने जसा सृश्क्रिम ठेवला अहे त्याच्या अनुशंगाने ज्या ग्रंथात ईश्वर, 
सृष्टी, कार्य, कारण आणि जीव यांच्याविषयी प्रतिपादन असेल तो परमेश्ररोक्त ग्रंथ असतो आणि ते प्रतिपादन 
प्रतयक्षादी प्रमाण विषयाशी आणि अविरुद्ध शुद्धात्म्याच्या स्वभावाच्या विरुद्ध अम्नता कामा नये. याप्रकारचे वेद 
ग्रंथ आहेत. दुसरे बायबल, कुराण वार ग्रंथ असे नाहीत. त्याचे स्पष्ट विवेचन बायबल व कुराण यांच्या 
विषयीच्या प्रकरणांत म्हणजे तेराव्या व चौदाव्या समुल्लासांत करण्यात वेईल.. 
सत्यार्थ प्रकाश १७१ महर्षि दयानंद सरस्वती 

रब 


है वेद ईएवराकडून होण्याची आवश्यकता कांहीही नाही. कारण माणसे हद्ूहल्कू आपले ज्ञान वाढवून 
असे ग्रंथ करून घेतील. 

(उत्तर) माणसे ते काम कधीच करू शकत नाहीत: कारणाशिवाय कार्याची उत्पत्ती असंभव आहे. 
उदाहरणार्थ, जंगली माणसे भोवतालची मृष्टी पाहुनसुद्धा विद्वान होत याहीत, जेब्हा त्यांना कुणी शिक्षक मित्ठतो 
तेव्हाच ते विद्वान होतात आणि सध्याही दुस्याकडून शिक्षण घेतल्याशिवाय को णी विद्वान होत नाही. याचप्रमाणे 
पसमेश्नराने सृष्टीच्या प्रारंभीच्या त्या चार ऋषीना वेदविद्या शिकविली नसती तर सर्व लोक अडाणीच रहिले 
असते. एखाद्या मुलाला जन्मापासून एकांत प्रदेशात, अडाणी लोकांमध्ये किवा परुंच्या संगतीत ठेवले तर तो 
जशी संगत आहे तसाच होईल. जंगलात रहणारे भिल्‍ल वरैरे लोक हे याचे उदाहरण आहे. 

जोपय॑त आयांवर्त देशातून विद्येचा प्रसार झाला नव्हता तो प्य॑त ईजिप्त, ग्रीस व युरोपीय देश यांच्या 
लोकांमध्ये विद्येा प्रसार मुछ्लीच झालेला नव्हता. तसेच युरोपातून कोलंबस वौरे लोक जोपय॑त अमेरिकेत गेले 
जब्हते तोपय॑त तेथील रहिवासी हजारो, लाखो, करोड़ो वर्षापासून अडाणी व विद्याहीनच गहिले होते, आता 
त्यांना उत्तम शिक्षण मिक्ाल्याने ते विद्वान बरले आहेत, याचप्रमाणे सृषटीच्या प्रारंभी परमेश्नराकडून विद्या व 
शिक्षण मिल्ाल्याने माणसे उत्तरोत्तर काढछात विद्वान झाले आहेत, 

स पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ दोग. हू. त्मादिषदे रू. २६ 

ज्याप्रमाणे आजकाल आपण अध्यापकांकडूर शिक्षणच घेऊन विद्वान बनतो त्याचप्रमाणे सृशटीच्या 
प्रारंभी उत्पन्न झालेल्या अनी आदी कऋरषीचा गुरू महणजे शिकविणारा परमेश्र आहे कारण जसे जीव 
वप्रलयामध्ये ज्ञानरहित होतात तसा परमेश्वर होत नाही. त्याचे ज्ञान नित्य आहे, म्हणून | 23८2:470. 
कार्य कधीच घडत नसते हे निश्चितणणे ओछखले पाहिजे. 

(प्रश्न) वेद संस्कृत भाषेत प्रकट झाले आणि अनी आदी ऋषीलोक तर संस्कृत भाषा जाणत नव्हते. मग 
त्यांना वेदांचा अर्थ कस्ता जाणला ? 

(उत्तर) परे ्रराने त्यांना तो जाणवून दिला. तसेच धर्मात्मा, योगी, महर्षीलोक हे जेव्हा-जेव्हा ज्याचा 
ज्याचा अर्थ जापून घेष्याच्या इच्छेने ध्यानस्थ हो ऊन परे श्वराच्या स्वरूपात समाधीस्थ गले तेव्हा-तेव्हा 
परमेश्वर त्यांना हव्या असलेल्या मंत्रांचे अर्थ समजावून दिले. अशाप्रकारे जेव्हा अनेकांच्या आत्म्यामध्ये 
वेदार्थाचा प्रकाश पडला तेव्हा ऋषीमुरीनी ते अर्थ आणि ऋषीमुर्ीचे इतिहासपूर्वक ग्रंथ तयार केले. त्यांचे नाव 
ब्राह्मण महणजे ब्रह्म जे वेद त्याच्या व्याख्यानाचे ग्रंथ असल्याने ब्राह्मण नाव झाले. आणि, 

ऋषयो मन्त्रहृष्टय मन्त्रान्सम्प्रादु: ॥ रिठ. ड. (|. २० 

ज्या-ज्या मंत्राथरि दर्शन ज्या-ज्या ऋषीला झाले आणि ज्याच्या आधी त्या मंत्राचा अर्थ कोणीच 
प्रकाशित केला नव्हता, तो अर्थ त्यांनी लावला आणि इतरानाही शिकविला युद्धा म्हणून जो कुणी ऋषिंना मंत्र 
कर्ता संबोधतात त्यांचे म्हणणे मिथ्या समजावे. 

(प्रश्न) बेद कोणत्या ग्रंधांचे नाव आहे ? 

(उत्तर) ऋक्‌, यजु., साम व अधर्व या चार मंत्रसंहितांचे नाव वेद असे आहे. अन्य ग्रंधांचे नाव वेद नाही, 


ईशएबर १७२. सातबा समुल्लास 


(प्रश्न) 'मन्‍्त्रत्राह्मणयोर्बेदनामघेयम्‌” ॥॥ परतिज्ञ-ररिफिट ! १॥ इत्यादी कात्यायनादिकृत 
प्रतिज्ञामृत्रादीचा अर्थ तुम्ही काय कराल ? 

(उत्तर) पाहा! मंत्रसंहिता ग्रंधाच्या प्रारंभी आणि अध्यायाच्या शेवटी अनादिकाछापायून वेद हा सनातन 
शब्द लिहिला जात आला आहे. तसे ब्राह्मण ग्रंधाच्चा प्रारंभी अथवा अध्यायाच्या शेवटी कोठेही लिहिलेले 
नाही. निरक्तामध्येही, 

इत्यपि निगमो भवति। इति ब्राह्मणम्‌॥ नि. अ. ५। खं. ३,४ 

छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि॥। अहध्वावी अ. ४ए. २ यू. ६६ 

हे पाणिनीय मूत्र आहे. यावरनही हे स्पष्ट विदित होते की वेद हा मंत्रभाग असून ब्राह्मण हा व्याख्याभाग 
आहे, या बाबतीत विशेष जाणूर धेण्याची इच्छा अस्ेल तर त्यांनी माझा * 
हाग्रंथ पाहमवा. तेथे मी अनेक प्रमाणांच्या विरुद्ध असल्याने हे कात्यावनाचे वचन होऊ शकत नाही, असेच 
सिद्ध केले आहे. कारण तसे मानले तर वेद सनातन कधीच ठरू शकत नाहीत. कारण ब्राह्मणप्रंधांमध्ये अनेक 
कऋषी, महर्षी व राजा इत्यादिकांचे इतिहास दिले आहेत; आणि इतिहास ज्याचा असेल तो त्याच्या जन्मानंतरच 
लिहिला जातो. म्हणून ते ग्रंथही त्याच्या जन्मानंतर तयार होतो. वेदांमध्ये कोणाचाही इतिहास नाही परंतु विशेष 
ज्या ज्या शब्दापासून विद्येचा बोध होतो त्या त्या शब्दाचा प्रयोग केला आहे. त्यामध्ये कोणत्याही विशिष्ट 
माणसाचे नाव, विशेष कथा प्रसंग यांचा उल्लेख वेदात नाही. 

(प्रश्न) वेदांच्या किती शाखा आहेत ? 

(उत्तर) एक हजार एकशे सत्तावीस, 

(प्रश्न) शाखा काय महटली जाते ? 

(उत्तर) व्याख्यानाला शाखा महणतात. 

(प्रश्न) जगात विद्वान लोक वेदांच्या अवयबभूत विभागांना शाखा मानतात. * 

(उत्तर) थोडासा विचार कराल तर बरे. कारण जितक्या शाखा आहेत त्या आश्वलावन आदी क्रषीच्या 
नावाने प्रसिद्ध आहेत; आणि मंत्रसंहिता परे श्वराच्चा नावाने प्रसिद्ध अहेत. ज्याप्रभाणे चारही वेदांना परमेश्ररकृत 
मानतात त्याप्रमाणे आश्वलायनी करे शाखांना त्या त्या ऋषीने तयार के लेल्या भानतात; आणि सर्व शाखांपध्ये 
मंत्राना प्रतीक समजून त्यांचे निरूपण केलेज्ाहे. जस्े, तैत्तितिय शाखेमध्ये “इषे त्वोर्जे त्वेति' इत्यादी 
प्रतीके धरून विवेचन केले आह, परंतु वेदसंहितांमध्ये अशा प्रकारची प्रत्ीके ठेवलेली म्हणून परमेश्वरकृत 
चारही वेद हे मूढ्वृक्ष आणि आश्चलायन आदी सर्व शाखा ऋषिमुनीकृत आहेत. त्या परे श्रर्कृत नाहीत. ज्यांना 
या विषयाची अधिक माहिती हवी असेल त्यांनी “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ' पाहावी. 

ज्याप्रमाणे आई-बाप आपल्या मुलांवर कृपाहष्टी ठेवून त्यांची उन्नति इच्छितात त्याचप्रमाणेच परमेश्वराने 
सर्व मानवांवर कृपा करून वेदांना प्रकाशित केले अहे त्यामुढ्े माणसाने अविद्यारूपी अंध्रकाराच्या भ्रमजाब्तातून 
आपली सुटका करून विज्ञानारूप सूर्याला प्राप्त होऊन अत्यंत आनंदात राहावे आणि विद्येची व सुखांची 
अधभिवृद्धी करीत जावे. 


(प्रश्न) वेद नित्य आहेत की अनित्य ? 
सत्यार्थ प्रकाश १७३८९ * महर्षि दयानंद सरस्वती 


डर बेद नित्य आहेते, कारण परमेश्वर नित्य असल्यामुके त्याचे ज़ानादी गुणही नित्य आहेत. नित्य 
पदार्थाचे गुण, कर्म, स्वभाव नित्य व अनित्य द्रव्यांचे अनित्य होत असतात. 
(प्रश्न) काय हे पुस्तक देखील नित्य आहे ? 

(उत्तर) नाही. कारण ग्रंध हा कागद व शाई यांनी बरलेला असतो. तो नित्य कम्ता होऊ शकणार ? परंतु 
जे शब्द, अर्थ व संबंध आहेत ते नित्य आहेत. 

(प्रश्न) ईश्वराने त्या ऋषीना ज्ञान दिले असेल आणि त्या ज्ञानाच्या आधोरे त्या लोकांनी वेद तयार 
केले असतील ? ह 

(त्तर) ज्ञान े जेयावाचून होत नाही. गायत्यादी छंद, पडजादी व उदात्त- अनुदात्त आदी ' स्वाांचे यांची 
ज्ञापूर्वक गाय्रयादी हंदाच्या निर्माण काण्यात सर्वजञ परमेश्वराशिवाय कुणाचे सामरथ्य नाही की अशा प्रकारचे 
सर्वज्ञानयुक्त शान्न बनवू शकेल. होय, वेदांचे अध्ययन केल्यानंतरव्याकरण, निरत्त, हद इत्यादी ग्रंथ ऋषीमुर्तीनी 
अनेक विद्यांचा प्रकाश सर्व लोकांना मिक्वावा यासाठी रचले. जर पसमेश्वराने वेदांचा प्रकाश केला नसता तर 
कोणालाही काहीही करता आले ससते. म्हणून वेद हे परमेश्वरोक्त आहत. वेदांनुसार सर्व लोकांनी चालले 
पाहिजे आणि ज्याने कोणी कोणास विचारले की तुमचे मत काय आहे ? तर हेच उत्तर चावे की आमचे मत वेद, 
महणजे जे काही वेदात सांगीतले अहे त्यालाच आम्ही मानतो. 

आता या पुदील भागात सृष्टिविषयी लिहिणार आहोत. वर' 'संक्षेपाने ईश्वर व वेद विषयाचे व्याख्यान 
केले आहे. 


मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेढ़ा 'सत्यार्थ प्रकाश' या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेढ्ली मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 


महणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुदून ही वृचन केले तरी 
वाचकांना निश्चितच लाभ होईल. 


सातवासमुल्लास 


+ स्थिती व प्रलय यांसंबंधी लिहावयाचे आहे. 


& काश 5७ लर-अटत225 । 
६ परमे व्यॉमन्त्सो अ्ञ बेंद यदिं ज्रा न वेद ॥ १॥॥ ऊ. १० एू.१२९म.५ 

हे अडन-मुुष्या! ज्याच्या पामून ही विविध यृष्टी प्रकाशित झाली आहे, जो तिचे- धारण कखतो व प्रलय 
करतो, जो या जगाचा स्वामी आहे व ज्या सर्वव्यापकामध्ये हे सारे जग उत्पत्ति, स्थिती व लय यांना प्राप्त होते, 
तोच परमात्मा आहे. त्याला तू जाण आभि दुसन्या कोणालाही मृषटिकर्ता मान नको.. ॥१॥ 

तम॑ आसीत्तमंसा सके बिक स॑लिलं सर्वमा भ्‌ ] 

ह्‌॥२॥ रू/ (० पू २९.३ 

हमारे जग सृश्टच्या पूर्व अंधकाराने वेटीलेले आणि रात्रीरूप जाणण्यास अयोग्य, अप्ते हे अवकाशरूपी 
सारे जग जसे तुच्छ महणजे अनंत परे श्ररासमोर एका स्थानामधये अंधाराने आच्छादलेले होते. नंतर फरमश्षरने 
आपल्या सामध्यनि त्याला कारण रूपांतून कार्यरूप बनविले. ॥ २॥ 

हिरण्यगर्भ: सम॑वर्ततताग्रें भूतस्य॑ जात: पतिरिकं आसीत्‌। 

सदाधार पृश्चिवीं कसम देखाय॑ हृवि्ां विधेम ॥३॥। हू. १०४ १२(४.२ 

हे मुनुष्यानो! जो सूर्यादी: 'पदार्धांचा आधार आणि या उत्पन्न झालेल्या व पुढे उत्पन्न होणान्या 
जगाचा एक अद्वितीय स्वामी, तो परमेश्वर या जगाच्या उत्पत्ती पूर्वी विद्यमान होता. ज्यान पृथ्वीपापून सूर्वापय॑त 
संपूर्ण जग उत्पन्न केले अहढे त्या परमेक्षराची प्रेमाने भक्ती करौत असावे. ॥३॥| 

पुरुंष5 ऐबेद < सर्व यदुभूत 5 2 -अक 

उतामृतत्वस्येशानों ही बहु. के. ३१म-२ 

हे मनुष्यांनो! जो सर्वामध्ये पूर्ण व्यापक पुरुष आणि: जो नाशरहित कारण व जीवाचा स्वामी आहे, जो 
पृथिव्यादी जड़ पदार्थ व जीव याँहून निराका आहे तोच पुरुष (परमेश्वर) या सर्व भूत, भविष्य व वर्तमान 
काह्लातील जगाचा रचविता अहे. | ४॥ 


सत्यार्थ प्रकाश १७५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


का वा इमानि भूतानि जायन्ते येत जातानि जीवन्ति। 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म ॥५॥। वैत्ियोपति. भूगु. अनु. १ 
ज्यापसश्नराच्या रचनेने ही सारी पृथिव्यादी भूते उत्पन्न होतात, ज्याच्या योगाने ती जगतात व ज्याच्यापुल्े 
लयाला जातात तेच ब्रह्म होय. त्याला जाणण्याची इच्छा करा. ॥५॥ 

जन्माद्यस्य यत: ॥ शारौरिकत्‌ अ. (।ण. हसू. २ 

ज्याच्या योगाने वा जगाची उत्पत्ती, स्थिती व लय होतात तेच ब्रह्म जाणण्याम्त योग्य आहे. 
(प्रश्न) हे जग परमेश्ररापासून उत्पन्न झाले आहे की दुसयापासून ? 

(उत्तर) निमित्त कारण परमात्य्यापासून उत्पन्न झाले आहे परंतु याचे उपादान कारण ती प्रकृती आहे. 
(प्रश्न) काय प्रकृती परे क्षराने उत्पन्न नाही केली काय ? 

(उत्तर) नाही ती अनादी आहे. 

(प्रश्न) अनादी कोणास म्हणतात आणि किती पदार्थ अनादी आहेत ? 

(उत्तर) ईश्वर, जीव आणि जगाचे कारण या तीन गो्ी अनादी आहेत. 

(प्रश्न) या विधानाला काय प्रमाण अहे ? 


(उत्तर) शा सर्खाया समान वृक्ष परिंषस्वजाते। 
; पिप्पल स्वाइत्यनैश्नच्नन्यो अभिचाकशीति॥ १॥ 
ऋ मं. सू.१६४,में, २० 


(६) ब्रह्म आणि जीव हे दोषे (सुपर्णा) चैतन्य व पालनशक्ती आदी गुणांनी प़ारखे (सयुजा) व्याप्य- 
व्यापक भावाने संयुक्त. (सखाया) ते एकमेकांचे मित्रतायुक्त, सनातन अगादी आहेत आणि (समान) या 
वोधांप्रमाणेच (वृक्षम) अनादी मूलरूप कारण व शाखारूप कार्य यानी युक्त वृक्ष मणजे तो स्थूल होऊन 
प्रलयामध्े छिन्नभिन्न होऊन जातो. तो तिसरा अनादी पदार्थ आहे. या तिथांचे गुण, कर्म व स्वभावयुद्धा अनादी 
आहेत. (तयोस््य:) या जीव व ब्रह्म यांपैकी जो जीव आहे तो या वृक्षरूपी विश्वातील पापपुण्याच्या फक्रांचा 
(स्वादु अत्ति) उत्तम भोक्ता आहे मात्र दुसत परमात्मा आहे ( अनश्चर) कर्मफांता भोगत नसून चारी बाउूंती 
म्हणजे आत व बाहेर सर्वत्र प्रकाशमान होत आहे. जीवाहन ईश्वर व ईश्वराहून जीव आणि त्या दोघांहून प्रकृती 
पिन्न स्वरूप आहे. हे तीनही प्दार्थ अनादी आहेत. ॥१॥ 

शाश्षतीभ्यः सर्माभ्य: ॥२॥ ब्जु. अ. ४० मं. ८ 

(श्री) अनादी सनातन जीवरूप प्रजेकरिता वेदांद्र परम करा सर्व विद्यांच उपदेश केला आहे. ॥ २॥ 

६९:६६ 4४8. 52520 2०2 प्रजा: सृजमानां स्वरूपा: । 

होको: जा 'भुक्तभोगामजो३न्य:॥ क्रेता अ. ध मे. 

हे उपनिषदातील वचन आहे. प्रकृती, जीव व परमेश्वर हे तिधेही अज म्हणजे ज्यांचा जन्म कपी होत नाही 
आणि हे कपी जन्म घेत नाहौत. अर्थात हे तौनही सान्या जगाचे कारण आहेत. यांचे कारण कोणी नाही. या 
अनादी प्रकृतीचा उपभोग अनादी जीव घेताना त्यात गुरफटतो. परंतु परमेश्वर तिच्चात गुरफटत नाही आणि 


सृष्टिउत्पति * १७६ आठवा समुल्लासः 


रू उपभोगककरीत नाही ईश्वर व जीव यांची लक्षणे पूर्वी ईश्चराविषयात सांगितली आहेत. आता प्रकृतीचे 
लक्षण लिहित अहे. 

सच्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: 2-5 3325 :४३०) ४ 
पश्चतम्मात्राण्यु भयमिन्द्रियं पशआ्वतन्मात्रे*य: स्थूलभूतानि पुरुष इति 
पश्चविशतिर्गण: ॥ ज़ंह्व. तू. 3. १ रू.६१ ३०२५-७८ 2 

(सत्व) शुद्ध आहे (स्ज:) मध्य व (तम: ) जड़ता वा तीन वस्तू मिल्कूत जो एक संघात (समूह) आहे त्याचे 
नाव प्रकृती आहे. त्यापासून महत्तत्व बुद्धी, तिच्यापासून अहंकार, त्यापायुन पाच तन्मात्रा ही सूक्ष्म भूते आणि 
दहा इंद्रिये व अकरावे मन, पंचतन्यात्रांपासून पृथ्वी आदी पाच भूते हे चोवीस पदार्थ आणि पंचविसावा पुरुष 
महणजे जीव व परमेश्वर आहे. यांपैकी प्रकृति अविकारी आणि महत्तत्त, अहंकार व पंच पुक्ष् भूवे है सर्व मूठ 
अविकृत प्रकृतीचे कार्य आणि इंद्रिये, मर आणि स्थूल भूत यांचे कारण आहे, पुरुष हा कोणाची प्रकृती- 
उपादान कारणही नाही अधवा कशाचे कार्यही नाही. 

(प्रश्न) सदेब सोम्येदमग्र आसीत्‌ ॥ १॥ छांदो.प्रया. ६|छं. २/व. ९ 

असद्ठा इृदमग्र आसीत्‌ू॥ २॥ वैति. ग्रह. बतु. ९ 

आत्मा बा इदमग्र आसीतू॥ दृह. प्र. ११ ब्रा. मं. १ 

ब्रह्म बा इदमग्र आसीत्‌॥ शत. प्रपा. १४ ब्रा, (कं. ११ व. ! 
*- ही उपनिषदांतील बचने आहेत. हे श्रेतकेतो ! हे जग सृषटीच्या पूर्वी सत्‌।१। असत्‌। २ आत्मा । | आणि 
ब्रह्मरूप होते ॥ ४॥ नंतर 

तदैक्षत बहु: स्यां प्रजायेयेति॥१॥ 

सो5कामयत बह: स्यां प्रजायेयेति ॥ २॥। दैतिशैय. ग्रह. व. ६ 

हे तैत्तिरीय: 'बचन आहे. तोच परमेश्वर आपल्या इच्छेने बहरूप बरला आहे. ॥ १।२॥ 
सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किशन ॥ 

हेही उपनिषदातील वचन आहे. जे हे सारे जग आहे ते सर्व निश्चितपणे ब्रह्म आहे. त्यात दुसरे नाना 
प्रकारचे पदार्थ मुीच नाहीत. तरी ते सारे ब्रह्मरूप आहे. 


तेजसा सोम्य शुब्लेन सन्‍्मूलमन्विच्छ, सन्मूला: प्रजा: सवायतना: 


हे श्षेतकेतो ! तू अन्नरूपी पृथ्वी या कार्यावरून जलरूपी मूछ कारण जाण, कार्यरूपी जलावरून 
तेजोरूपी मूछ जाण आणि तेजोरूपी कार्यावरून सत्रूप कारण जी नित्य प्रकृती आहे तिला तू जाण. हीच 
सत्यस्वरूप प्रकृती सात्या जगाचे मूछ घर आणि त्याच्या स्थितीचे स्थान आहे. हे सारे जग सृष्टी उत्पन्न 
होण्यापूर्वी असत्‌ सहश आणि जीवात्मा, ब्रह्म व प्रकृती यांत लीन होऊन विद्यमान होते. त्याचा अभाव नव्हता 
आपि ते 'स्व॑ खल्विदं' हे वचन वडाची साल पिंपछाला लावग्यासारख्या खेढ्प्रमाणे आहे. कारण, 


सत्यार्थ प्रकाश श्छ्छ महर्षि दयानंद सरस्वती 


् छादोण. प्रणा. ३. १४4 १आणि 
नेह नानास्ति किज्षन ॥ कठोप. अ.२।ठललौ. ४ लो. ११ 

हे कठवल्लौचे वचन अहहे ज्याप्रमाणे शरीराचे अवयव जोपर्यत शरीराबरोबर असतात तोप य॑तच ते कामाचे 
अस्रतात पण शरीराहन वेगकरे झाले की निरुपयोगी होतात त्याप्रमाणेच एसब्चा प्रकरणातील वाक्‍्ये घेतली तरच' 
ती सार्थक आणि ती प्रकरणाच्या संदर्भापासून वेगढ्ली काढली किंवा दुसन्याच प्रकरणाशी जोडली तरती' 
निरर्थक बनतात. ऐका, या वचनांचा अर्थ असा आहे: हे जीवा ! तृ त्या ब्रह्माची उपासना कर. ज्या ब्रह्मापासून 
जगाची उत्पत्ति, स्थिती व जीवन होतात, ज्याच्या बनविष्याने व धारण केल्याने है सारे जग अस्तित्वात आले 
आहे किंवा जे ब्रह्मापासून सहचरित आहे त्याला सोडून दुसन्‍्या कोणाचीही उपासना तू करू नकोस. या 
चेतनमात्र अखंड एकसस ब्रह्मस्वरूपामध्ये नाना वस्तूंचे मिश्रण झालेले नाही परंतु हे सारे वेगवेगल्या स्वरूपात 
परमेश्षराच्या आधाराने टिकून आहे. 

(प्रश्न) जगाची कारणे किती होतात ? 

(उत्तर) जगाची तीन कारणे आहेत. १) निमित्त कारण, २) उपादान कारण व ३) साधारण कारण 
ज्याच्या बनविष्याने काही बनते, बनविले नाही तर काहीच॑ वनत नही, जे स्वतः बनत नाही पण प्रकारांतराने 
दुसननयाला बनविते त्याला निमित्त कारण अप्े म्हणतात, ज्याच्यावाचूर काही बसत नाही व जे अवस्थांतसरूप 
होऊन बनते व बिघडतेही, त्याला उपादान कारण म्हणतात. पदार्थ बनविष्याचे जे साधन व साधारण निमित्त 
असते त्याला साधारण कारण असे महणतात, 

निमित्त कारण दोन प्रकारचे असते. १ ) सर्व सृष्टीला कारणाद्वारे बनविणारे, धारण करणारे व लय करणोरें 
आणि सर्वांची व्यवस्था ठेवणारे अस्ते मुख्य निमित्त कारण परमेश्वर आहे. २) परमेश्नराच्या मृष्टीतील पदार्थ 
पेऊन अनेकविध कार्य कार्यातर बनविणारा साधारण निमित्ते कारण जीव आहे; 

उपादान कारण :- प्रकृती परमाणु जिला सर्व सृषटी रचनेची सामुग्री महणतात ती जड़ (अचेतन) अंसल्यामुे 
स्वतः बनू किंवा बिघडू शकत नाही. परंतु दुसयाने बनविल्यास तौ बनते आणि बिघडविल्यामे बिघडते. कोठे 
कोठे जड (अचेतन) पदार्थाच्या निपित्ताने जड (अचेतन) मुद्धां बनतो व बिघडतोही. ज्याप्रमाणे परे श्वराने 
निर्माण केलेले बीज भूमीत पडले आणि त्याला पाणी मिलें तर ते वृक्षाचे रूप धारण करते आणि अभी 
आदी जड़ (अचेतन) पदार्थाच्या संयोगाे ते बिघंडूनही जाते. परंतु याचे नियमपूर्वक बनणे अथवा बिघडणे है 
परमेश्वर व जीव यांच्या हाती असते, 

जेव्हा एखादी वस्तू बनविली जाते तेव्हा ती बनविष्याला जी जी साधने जे ज़ान, दर्शन, बढ, हाते आणि' 
नाना प्रकारची साधने आणि दिशा, काछू व आकाश त्याला साधारण कारण महणतात, उदाहरणार्थ; मार 
बनविणारा कुंभार हा निमित्त कारण होय. माती हे उपादान कारण आणि काठी, चाक वें गोशे है सोमान्य 
नि्मित्त कारण होय. तसेच दिशा, काढ़, आकाश, प्रकाश, डोढे, हात, ज्ञान, क्रिया आदी साधारण निमित्ते व 
निमित्त कारणेही असतात. या तीन कारणांवाचून कोणतीही वस्तू बनू शकत नाही आंणि बिघडू शकत माही. 

(प्रश्न) आधुनिक वेदांती लोक केवक परमेश्ररालाच जगाचे अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानता, 
अथोर्णनाभि: सृजते गृहणते च । पुष्ठक. (।छं. व ७ 


33359 क-०- >>» ५०५ ++++>आन न कम मे मम नम कक 
सृष्टिउत्पति श्छ्ड आठवा समुल्लास 
समु 


हे उपनिषदातील वचन आहे. ज्याप्रमाणे कोलछी बाहेरून कोणताही पदार्थ न घेता आपल्याच शरीरातून 
तंतू काहून त्याचे जाके विणतो व त्यातच राहन खेत त्याप्रमाणे ब्रह्मती आपल्यातूनच जगाची निर्मिती करू, 
स्वत: जगदाकार बनून आपणच त्यात क्रीडा करीत आहे. अशा प्रकारे 'मी बहुरूप रणजे जगदाकार व्हावे' 
अशी इच्छा व कामना करीत ते ब्रह्म संकल्यमात्रानेच सर्व जगदूप बनले. कारण, 

'च यज्लास्ति बर्त्तमानेडपि तत्तथा ॥। पैडपदीय कारिका इलोक ३१ 

ही मांडूक्य उपनिषदावरील कारिका आहे. जे आरंभी नसते व अंतीही राहत नाही ते वर्तमान काछछीही 
नसते, फंतु सृष्टीच्या प्रारंभी जग नव्हते व ब्रह्म होते. प्रलयाच्या अंती जग राहणार नाही. तेव्हा वर्तमानकाली 
सर्व जगहेच ब्रह्म आहे, असे का नाही ? 

(उत्तर) तुमच्या महणप्याप्रमाणे ब्रह्म हे जगाचे उपादान कारण असेल तरते ब्रह्म परिणामी व अवस्थांतर 
युक्त विकारी होईल आणि उपादान कारणाचे गुण, कर्म, स्वभाव का यांमथ्येु दवा येतात: (हणून ब्रह्माचे गुण 
जगामध्ये आले पाहिजेत. ) 

कारणगुणपूर्बकः कार्य्यगुणो दृष्ट: ॥ वैज्ञेषिक. रू. अ. २।आ. ॥सू. २४ 

उपादान कारणाचे सह गुण कार्यामध्ये येत असतात. तर ब्रह्म हे सच्चिदानंदस्वरूप आहे. परंतु जग हे 
कार्यरपामुक्े असत्‌, जड़ (अचेतन) व आनन्दरहित आहे. ब्रह्म हे अज (न जन्मलेले) आहे पण जग हे उत्पन्न 
झालेले आहे. ब्रह्म अहश्य आहे तर जग दृश्य आहे. ब्रह्म हे अखंड तर जग खंडरूप आहे, जर ब्रह्मापासून पृथ्वी 
आदीकार्य निर्माण झाले तर पृथ्वी आदी कार्याचे जडत्वादी (अचेतरत्वादी) गुण ब्रह्मामध्येही असले पाहिजेत, 
महणजे पृथ्वी आदी पदार्थ जसे जड (अचेतन) आहेत तसेच ब्रह्मही जड (अचेतन) होईल आणि परमेश्वर जसा 
चेतन आहे तसे पृथ्वी आदी कार्य पदार्थही चेतन असले पाहिजेत. (परंतु तसे नाही. म्हणून ब्रह्म हे सृष्टीचे 
उपादान कारण नब्हे, हे सिद्ध होते.) 

आधिपुम्ही जो कोन्याचा द॒शंत दिला आहे तो तुमच्या मताला साधक नमून बाधक आहे. कारण कोल 
जडरूप शरीर तंतूला उपादान आणि जौवात्मा हा निमित्त कारण आहे आणि हाही पस्मेश्नराच्या अवूपुत रचनेचा 
प्रभाव आहे, कारण दुपताा कोणताही प्राणी आपल्या शरीरातून कोल्रयाप्रमाणे धागा काढू शकत नाही. वाचप्रमाणे " 
व्यापक ब्रह्माने आपल्यातील व्याप्य प्रकृती आणि परमाणु कारणांपासूत स्थूल जग बनवून, बाह्य भाग 
स्थूलरूप करून, स्वत: त्यातच व्यापक हो ऊन, साक्षीभूत, आनंदमय होऊन राहिला आहे. 

आणि पसेश्राने जी ईक्षण म्हणजे दर्शन, विचार व कामना केली की मी सारे जग निर्माण करून प्रसिद्ध 
(प्रकट) व्हावे. म्णजे जेव्हा जग उत्पन्न होते तेव्हाच जीवांचे विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण यांच्यामध्ये 
पसश्रर प्रसिद्ध होतो आणि पुष्कक स्थूल पदार्थामुके तो सहवर्तमान (विद्यमान) होतो. जेव्हा प्रलय होतो तेव्हा 
परमेश्वर व मुक्त जीव यांच्याखेरीज परमेश्चतला जाणणारा कोणी नसतो. 

आणि जी ही कारिका आहे ती भ्रामक आहे. कारण प्रलयामध्ये जग प्रसिद्ध (प्रकट) नव्हते आणि सृष्टिचा 
अंतम्हणजे प्रलयाच्या आरंभापासून जोप॑त पुन: दुसरी सृष्टि उत्पन्न होणार नाही तोपय॑त देखील जगाचे कारण 
सूक्ष्म होऊन अप्रसिद्ध (अप्रकट) रहते. कारण, 


हि-/# ३2 #2062:इकेने कं ४०२4० +५ २2 कोेबी+004/44:#24: +0006 0७ ## केक, 
सत्यार्थ प्रकाश १७९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


5 ऋ मं. १णसू: १२ मं- ३ हा ऋणेदाचा मंत्रांश अहे. 

आसीदिदं॑ तमोभूतमंप्रज्ञातमलक्षणम्‌। 

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमित्र सर्वत: ॥ २॥ रु. अ. | लो. ५ 

हे सारे जग सृष्टिच्या आधी प्रलयकाढी अंधाराने वेष्टित आच्छादित होते आणि प्रलयाच्या प्रारंभान॑तरही 
तशौच स्थिती होत असते. त्यावेल्ली ते कुणीही जाणण्यास योग्य नब्हते न तकनि ग्रहण करण्यायोग्य आणि 
प्रसिद्ध चिह्नांगी युक्त नसल्यामुद्रे इंद्रियांना आकलन होष्यासासखे उब्हते व नसणार. परंतु वर्तमानकाढी ते 
आकलन होते आणि प्रसिद्ध चिह्नांनी युक्त असल्याने जाणण्यास योग्य असते व यधावत प्रत्ययास येते शिवाय 
त्या कारिकाकाराने वर्तमानकाछीही जगाचा अभाव असल्याचे म्हटले आहे. ते सर्वशैव निराधार आहे. कारण" 
सिद्धान्ती जे प्रमाणांनी जाणतो व प्राप्त करतो ते अन्यधा कधी होऊ शकत नाही. 

(प्रश्न) जगाच्या निर्मितीमध्ये परमेश्रराचा काय हेतू आहे ? 

(उत्तर) ते न बनविष्यात त्याचा काय हेतू आहे ? 

(प्रश्न) त्याने जग बनविले नसते तर तो आनंदात राहिला अस्रता आणि जीवानांही सुख-दु:ख भोगावे 
लागले नपते. 

(उत्तर) ही आबशी व दरद्री लोकांची गोष्ट अहे. पुरुषार्थी माणसाची नाही आणि जीवांना प्रलयामध्ये 
कसले सुख अथवा दुःख असणार ? सृध्तील सुख व दुःख यांची तुलना केल्यास सुख अनेक पटीनी जास्त 
असल्याचे आहब्वूर येईल. अनेक-पवित्नात्मे जीव मुक्तीची साधना करून मोक्षाचा आनंद प्राप्त करतात, ते 
प्रलयामध्ये सुषुप्तावस्थेप्रमाणे काहीही न करता पड़ून राहीले असते. परमेश्षराने जग निर्माण केले नसते तर 
प्रलयाच्या पूर्वी मृध्तील जीवांना त्यांनी केलेल्या पापपुण्याच्या कर्मांची फले परमेश्वर त्यांगा कसा देक शकला 
असता आणि जीवांना ती फक्ले कशी भोगता आली असती ? 

तुम्हांला कोणी विचारले की, 'डोले असण्याचे प्रयोजन काय ?'' तरतुप्ही असेच सांगाल की, ''डोले 
हे पाहण्यासाठी आहेत.” त्याचप्रमाणे परमेश्वरामध्ये जगाची रचना करण्याचे विज्ञान, सामर्थ्य व क्रियाशीलता 
आहे त्याचे प्रयोजन काय ? जगाची उत्पत्ती करण्यांखेरीज दुसरे कोणते प्रयोजन असणार ? याखेरीज तुम्हांलां 
दुसरे काहीच प्रयोजन सांगता येणार नाही. परे श्षराचे न्‍्याव, धारण, दया आदी गुणही तेव्हाच सार्थक होऊ 
शकतात जेव्हा जगाची उत्पत्ति होते त्याचे अनंत सामर्ध्य जगाची उत्पत्ति, स्थिती, लय व व्यवस्था करण्यानेच 
सफल होते. जसा डोब्यांचा स्वाभाविक गुण पाहणे हा आहें, तसाच परमेश्षराचा स्वाभाविक गुण जगाची 
उत्पत्ती करून सर्व जीवांना असंख्य पदार्थ देकन परोपकार करणे हा अहे. 

(प्रश्न) बीज आधी अहे की वृक्ष ? 

(उत्तर) बीज. कारण बीज, हेतू, निदान, निमित्त आणि कारण इत्यादी शब्द एकाच अर्थाचे आहेत. 
कारणाचे नाव बीज असल्याने ते कार्याच्या आधीच असते. 

(प्रश्न) जर परमेश्वर सर्व शक्तिमान आहे तर तो जीवाला व सृश्टिच्वा कारणालाही उत्पन्न करू शकतो. 
त्याला तसे करता ेत नसेल तर तो सर्वशक्तिमान कसा असू शकेल? 


शृष्टिउत्पति १८० आठवा समुल्लास 


0 +े जाट हिल सर्वशक्तिमान वा शब्दाचा अर्थ आम्ही पूर्वी सांगितला आहे. जो असंभव गोश्टीहो करू शकतो 


त्यालासर्वशक्तिमान म्हणावयाचे काय ? जर तो असंभव गोष्टीही कर शकत असेल, म्हणजे कारणावाचून कार्य 
करू शकत असेल तरकारणाशिवाय दुसन्या ईश्वराला निर्माण करगे, स्वतः मरणे, जड़ (अचेतन), दु:खी, 
अन्यायकारी, अपवित्र आणि कुकर्म होगे सुद्धा होऊ शकतो की नाही ? जो स्वाभाविक नियम म्हणजे जसा 
अनि उष्ण, जल शितल आणि पृथ्वी आणि आदी सर्व जड पदार्थाना त्यांच्या विरुद्ध गुणांचे ईश्वरसुद्धा करू 
शकत नाही, जसा तो स्वत: जड़ (चैतन्यरहित) होऊ शकत नाही तसे तो जडाला चेतनही करू शकत नाही. 
तसेच ईश्वराचे नियम सत्य आणि पूर्ण आहेत. म्हणून तो त्या नियमांमध्ये बदल करू शकत नाही म्हणून 
सर्वशक्तिमान या शब्दाचा अर्थ एवढाच आहे की परमेश्षर दुसया कोणाच्याही मदतीशिवाय आपली सर्व कामे 
पूर्ण कर शकतो 

(प्रश्न) ईश्वर साकार आहे की निराकार ? तो जर निराकार आहे तर हात, पाव इत्यादी साधनांशिवाय तो 
जग निर्माण कक शकणार नाही आणि जर तो साकार आहे तर काही दोष येत नाही . 

(उत्तर) ईश्वर निराकार आहे. जो साकार म्हणजे शरीरयुक्त आहे तो ईश्षरच नब्हे. कारण तसे असेल तर तो 
मर्यादित शक्ती असलेला, देश व काछ क्तुंगी बांधलेला, क्षुधा-तृष्णा, छेदन, भेदन, शीत-उष्ण, ज्वर, पीडा 
यांनी युक्त असलेला होईल, हे सारे जीवाचे गुण आहेत. ते ईश्वरामध्ये कधीही असू शकत नाहीत. जसे तुम्ही - 
आमही साकार म्हणजे शरीरधारी आहोत; म्हणून तसरेणू, अणू, परमाणू आणि प्रकृती यांना आपल्या आधीनस्थ 
ठेवू शकत नाही आणि त्या मूक्ष्म पदार्धागा पकड्डन स्थूल बनवू शकत नाही. याचग्रमाणे देखौल स्थूल देहधारी 
परमेश्नरस॒द्धा त्या सूक्ष्म पदार्थापासून स्थूल जग निर्माण करू शकला नसता.. 

परमेश्वर भौतिक इंद्रियगोलक आणि हात, पाय इत्यादी अवयवरहित आहे, परंतु त्याची शक्ती, बढ व 
पराक्रमही अनंत आहेत. त्यांनी तो सारी कामे करतो. ही कामे जीव आणि प्रकृती यांच्याकडडून कथीच होऊ 
शकत नाहीत. तो प्रकृतीहूनही सूक्ष्म असून तिच्यामध्ये व्यापक आहे, म्हणूनच तो त्यांना पकडून जगदाकार 
करन टाकतो; आणि तो सर्वगत असल्याने सर्वाचे धारण व प्रलयही करू शकतो.. 

(प्रश्न) मनुष्यादिकांचे आई-बाप साकार आहेत म्हणून त्यांची संततीही साकार होते. ते निगाकार असते 
तरत्यांची मुलेबाक्ेही निराकार झाली अस्ती. वाचप्रमाणे परमे श्र निराकार असेल तर त्याने बनविलेले हे 
जगदेखील निराकार असले पाहिजे. 

(उत्तर) हा तुमचा प्रश्न पोरकटपणाचा आहे. कारण आम्ही नुकतेच सांगितले आहे की फरमेश्नर हे जगाचे 
उपादान कारण नसून निमित्त कारण आह. प्रकृती व परमाणु हे स्थूल असून ते जगाचे उपादान कारण आहेत. ते 
पूर्णपणे निराकार नाहीत परंतु ते परमे क्षराहून स्थूल आणि इतर जड ( अचेतन) कायपिक्षा सूक्ष्म आकार ठेवतात 
महणून साकारापासून साकार बनले, असे समजावे; 

(प्रश्न) परमेश्वर कारणावाचून कार्य निर्मिती करू शकत नाही काय ? 

(उत्तर) नाही. कारण ज्याचा अभाव म्हणजे जे विद्यमान नाही त्वाचा भाव व त्याचे अस्तित्त असणे सर्वधा 
असंभव आहे. एखा्या धापाड्याने असे सांगितले की, 'मी वंध्या ख्लीचा मुलगा व मुलगी वांचा विवाह पाहिला. 


सत्यार्थ प्रकाश १८१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


त्यांनी माणसाच्चा| बुर धनुष्य घेतले होते व आकाशपुष्पांच्या मात्रा घातल्या होत्या. ते मृगजछात स्नान 
करीत होते आणि गंधर्वनगरीत राहत होते. तेथे ढरगांशिवाय पाऊस पड़त होता आणि जमीन न्षताना सर्व 
धान्यांचे उत्पादन होत होते. तर या सान्या गोष्टी अशक्य आहेत. त्याचप्रमाणे कारणावाचून कार्य होणेही 
असंभव आहे. 

कोणी अस्ले म्हटले की, 'मम मातापितरौन स्तो5हमेवमेव जात: । मम मुखें जिह्ना नास्ति वदामि च। ' 
महणजे मला आई बाप नव्हते; त्यांच्या शिवाय मी जन्मलो. माइया तोंडात जीभ नाही; तरीही मी बोलतो. 
बिछ्ात साप नव्हता पण तो त्यातून बाहेर आला. मी कोठेही नव्हतो व हेही कोठेही नव्हते. तरीही आम्ही सगल्े 
जण बेधे आलो आहोत. अशा असंभव गोष्टी बोलणे महणजे उन्मत्त वेडया लोकांचे बरछणेच होय. 

(प्रश्न) कारणाशिवाय कार्य होत नाही तर मग कारणाचे कारण कोणते ? 

(उत्तर) जे केवक कारणरूप आहे ते कोणाचेही कार्य होत नाही आणि जे कुणाचे कारण आणि कुणाचे 
कार्य असते ते दुसरे कारण म्हटले जाते. उदाहरणार्थ पृथ्वी (पाती) हें धर वौररेचे कारण आहे. पण तिच पाणी 
कौरेच कार्य होते. मात्र जी आदिकारण प्रकृती आहे वी अनादी आहे. 

मूले मूलाभावादमूल मूलम्‌ ॥। हांज्य. रू. अ. !। मू. ६५ 

मुछाचे मूछ म्हणजे कारणाचे कारण नसते. म्हणून अकारण हेच सर्व कार्यचि कारण असते, कारण 
कोणत्याही कार्याच्य आरंभ होण्यापूर्वी तीन्ही कारणांची आवश्यकता असते. ज्याप्रमाणे कापड बनविष्यापूर्वा 
विणकर रुईपासून यूत व माग करे आधीच विद्यमान अस्ततील तरच वच्र बनेल; त्याप्रमाणे जगाची उत्पत्ती 
होष्यापूर्वी परमेश्वर, प्रकृति, काल व आकाश आणि जीवांचे अनादित्व या गोष्टी असल्या तरच जगाची उत्पत्ती 
होते. यांपैकी एकही गोष्ट नसेल तर जगसुद्धा होणार नही. 

अन्न नास्तिका आहु :- शून्य तत्त्वं भावो5पि विनश्यति वस्तुधर्मत्वा- 
द्विनाशस्य॥१॥| जांज्व अ. १ रू. हर 

(प्रश्न) येथे नास्तिक लोक असे महणतात की, 'शुन्य हाच एक पदार्थ अहे. सृष्टीच्या पूर्वी शुन्य 
होते आणि अखेरीस शुन्यच राहिल. कारण जो भाव महणजे वर्तमान पदार्थ आहे त्याचा अभाव होकन 
शुयचहोईल.' 

(उत्तर) आकाश, अह्य, अवकाश व बिंदू यांगाही शुन्य असे म्हणतात, शुन्य हा जड (अचेतन) पदार्थ 
आहे. या शून्यामध्ये सर्व पदार्थ अदृश्य असतात. ज्याप्रमाणे एका बिंदूपासून रेखा बनते, रेखांमुढ्रे वर्तुछादी 
आकार बनतात. त्यातून ईश्वराद्वारे भूमी, पर्वत आदी ईश्वरीय रचना बनतात. शुन्याला जाणणारा शून्य 
होत नाही. ॥ १॥ 

अभावात्‌ भाबोत्पत्ति्नानुपमृद्य प्रादुर्भावात्‌॥२॥ न्याय. अ. ४आ. १[सू. ९४ 

(प्रश्न) दुसरा नास्तिक म्हणतो, 'अभावातून भावाची उत्पत्ति होते. बीजाचे मर्दन केल्याशिवाय अंकुर 
फुटत नाही. परंतु बीज फोडून पाहिले तर त्यात अंकुराचा अभाव दिसतो. म्हणजे प्रथम अंकुर दिसत नव्हता 
तो अभावातून उत्पन्न झाला.' 


सृष्टिउत्पति श्८र आठवा समुल्लास 


(उत्तर) अंकुर फुटप्यापूर्वी जो बीजाचे उपमर्दर कतो तो आधीषासूनच बीजामध्ये होता. तो नसता तर 
अंकुर कधीच उत्पन्न झाला नसता. ॥ २॥ 

ईश्वर: कारण पुरुषकर्माफल्यदर्शनात्‌॥३॥ न्यव. ब.५आ १यू | 

(प्रश्न) तिसरा नास्तिक म्हणतो, 'कर्मांचे फल पुरुषाने कर्म केल्यारे प्राप्त होत नाही. कित्येक करमें 
निष्फक् झालेली आदछतात. यावरून असे अनुमान केले जाते की, कर्माचे फल मिल्णे हे ईश्वराच्यां हाती' 
आहे. ईश्वरज्या कमचि फल देऊ इच्छित असेल त्याचे फक देतो. ज्याक्मचि फछ तो देऊ इच्छित नाही त्याचे 
फ़क तो देत नाही. यावरून कर्मफक हे ईश्वराधीन अहे..' 

(उत्तरी कर्म फक देगे हे ईश्विराधीन असेल तर तो कर्माशिवाय फक का देत नाही ? म्हणून मनुष्य जसे 
कर्म करतो तसेच फक ईश्वर त्याला देतो, यावरून ईश्वर आपल्या लहरौप्रमाणे कर्माचे फक्र देऊ शकत नाही 
परंतु जीव जसे कर्म करतो तसेच फल ईश्वर त्याला देतो. ॥ ३॥ 

अनिमित्ततो भावोत्पत्ति: कण्टकवैक्ष्ण्यादिदर्शनात्‌ ॥४॥ दाव, 3.0आ.! ह.२२ 

(प्रश्न) चौथा गास्तिक म्हणतों, 'निमित्तावाचून पदार्थांची उत्पत्त होते. बाभदसारख्या झाडांगा 
अणकुचीदार काटे असलेले दिसतात.' यावरन अप्े जाणले जाते की जेव्हा जेब्हा पृष्टिचा आरंभ होतो तेक्हा 
तेब्हा शरीरादी पदार्थ निमित्तावाचून उत्पन्न होतात, 

(उत्तर) ज्यापासून जो पदार्थ उत्पन्न होतो तेच त्याचे निमित्त असते. काटेरी क्ाड़ांखेरीज इतरांना काटे 
का फुटत नाहीत ? ॥४॥ 

सर्वमनित्यमुत्पत्तिविनाशधर्मकत्बात्‌॥५॥ न्याय. अ. ४ आ. (| सू. २५ 

(प्रश्न) पाचवा नास्तिक म्हणतो, 'सर्व पदार्थ उत्पत्ति व विनाशी आहेत महणून ते सर्व अनित्य आहेत.." 

श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्त ग्रन्थकोटिभि: । 

ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीबो ब्रह्मैज नापर: ॥ 

हा कोणत्यातरी ग्रंथातील श्लोक आहे. आधुनिक बेदांती लोक हे या पाचव्या नास्तिकाच्या कोटीतील 
आहेत. कारण ते असे म्हणतात की , 'कोट्यव्ध ग्रंधांचा हा सिद्धांत आहे की, ब्रह्म सत्य आहे, जग मिध्या 
आहे आणि जीव हा ब्रह्मापासून भिन्न नही." 

(उत्तर) जर स्वांची नित्यता नित्य आहे तर सर्व अनित्य होऊ शकतनाही, 

(प्रश्न) सर्वाची नित्यताही अगित्यच आहे. उदाहरणार्थ, अनी काषठांना जादून टाकतो व स्वत:ही नष्ट 
होऊन जातो. 

(उत्तर) यथावत उपलब्ध होते त्याचे विद्यमानतेत अनित्यत्व आणि परमसुक्ष्म कारणालाही अनित्य 
एहणणे कधीच होऊ शकत नाही. 

वेदांती लोक ब्रह्मापासून जगाची उत्पत्ती झाली असे मानतात; आणि ब्रह्म हे सत्य असल्याने त्याचे 
जगदुतपत्तीचे कार्य कधीही असत्य होऊ शकत नाही. जे स्व किंवा दोरीमध्ये होणाय्या सर्पाच्या भासाप्रमाणे 
काल्पनिकही म्हटले तरी देखील कारण कल्पना हा गुण आहे. गुणापासून द्रव्य व द्रव्यापासून गुण है वेगके राह्‌ 


सत्यार्थ प्रकाश १८३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


शकत नाहीत. जर कल्पनेचा कर्ता नित्य: डे असली पाहिजे नाहीतर त्याला 
सुद्भा अनित्य माता, 

नपाहिलेल्या व न ऐकलेल्या गोष्टीविषयी कधी स्वप्न पड़त नाही. जागृत अव्स्थेमध्ये महणजे वर्तमान 
काक्ात जे सत्य पदार्थ आहेत त्यांच्या साक्षात संबंधाने प्रत्यक्षादी ज़ान झाल्यावर संस्कार म्हणजे त्यांचे 
वासनारूप ज्ञान आत्प्यामध्ये स्थित होते त्याचेच प्रत्यक्ष दर्शन स्वप्नामध्वे घडते. ज्याप्रमाणे सुषुप्तीच्या अवस्थेत 
(गाढ़ झोपेत) बाह्य पदार्थाच्या ज्ञानाचा अभाव अस़ला तरी बाह्न पदार्थ विद्यमान असतातच, त्याप्रमाणे 
प्रलयकाढ्हीही कारणद्रव्य विद्यमान असतात. जर संस्काराशिवाय स्वण पड़त असेल तर जन्मांधालाही रूपाचे 
स्वप्न पडले असते. (पण तसे घड़त नाही.) म्हणून तेथे त्यांचे फक्त ज्ञान असते; आणि बाहेर सर्व पदार्थ 
विद्यमान असतात., 

(प्रश्न) ज्याप्रमाणे जागृतीतील पदार्थ स्वपामध्ये आणि या दोन्ही स्थितौतील पदार्थ मुषुष्तीमध्ये अनित्य 
होतात, त्याप्रमाणे जागृतीतील पदार्थानाही स्वप्नवत मानले पाहिजे. 

(उत्तर) तसे कधी मानू शकत गाही. कारण स्वप्न व मुषुप्ती यांमध्ये बाह्य-पदार्थाचे अज्ञान मात्र असते, 
अभाव होत नाही. उदाहरणार्थ एसद्बाच्या पाठीमागे असणारे पुष्कक्से पदार्थ अहृषट असतात; पण त्यांचा 
अभाव नसतो. तीच गोष्ट स्वप्न व सुषुप्ती यांच्यासंबंधी समजावी. म्हणूर, पूर्वी आम्ही सांगितल्याप्रमाणे ब्रह्म, 
जीव व जगाचे कारण असले ली प्रकृती है तौन पदार्थ अनादी व नित्य आहेत, हेच खरे आहे. ॥५॥ 

सर्व नित्य पश्चभूतनित्यत्वात्‌॥६॥ न्याय, अ. ४ आ. |। सू. २९ 

(प्रश्न) सहावा नास्तिक म्हणतो की, 'पंच महाभूते (पृथ्वी, जल, तेज, वायूव आकाश) नित्य असल्यामुद्े 
जाही नित्य अहे.' 

(उत्तर) ही गोष्ट खरी नाही. कारण ज्या पदार्धाच्या उत्पत्तीचे व विनाशाचे कारण हृ्टीस पड़ते ते सर्व जर 
नित्य असतील तर सारे स्थूल जग, शरीर आणि घटपटादी जे पदार्थ उत्पन्न व नष्ट होत असलेले दिसतात 
त्यांनाही नित्य म्हणावे लागेल. म्हणून कार्वाला नित्य मानणे शक्य नाहीं. ॥६॥ 

सर्ब॑ पृथग्‌ भावलक्षण पृथक्त्वात्‌॥॥७॥| याव. अ. ४ आ. ! हू. ३४ 

(प्रश्न) सातवा नास्तिक म्हणतो की, 'सर्व पदार्थ पृथक-पृथक आहेत. कोणताही एक पदार्थ नाही. जो 
जो पदार्थ आपण पाहतो त्यामध्ये दुसरा कोणताही पदार्थ दिसत नाही..' 

(उत्तर) अवयवांमध्ये अवयवी, वर्तमान काल, आकाश, परमात्मा व जाती या गोष्टी वेगवेगक्रया पदार्धाच्या 
समूहांमध्ये एक-एक आहेत. त्यांच्यापासून कोणताच पदार्थ वेगछा होऊ शकत नाही. वामुक्के सारे पदार्थ 
एकमेकांपासून पृथक नाहीत; परंतु स्वरूपत: वेगवेगक्ले आहेत; आणि या वेगवेगढ्या पदार्धामध्ये एक समान 
पदार्थ किवा ऐक्यही आहे. ॥७॥ 

सर्वमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धे: ॥८॥ न्याय. अ. ४ आ. (| रू. ३७ 

(प्रश्न) आठवा नास्तिक म्हणतो, 'सर्व पदार्थामध्ये इतरेतर (एकमेकांचा एकमेकांमध्ये) अभाव सिद्ध 
होत असल्यामुढ्े सर्वच अभावरूप आहेत. जसे, 'अनश्नो गौ:। अगौरक्ष:' म्हणजे गाय घोड़ा नाही व घोडा गाय 
नाही. म्हणून सर्वांना अभावरूप मानले पाहिजे . 


सुष्टिउत्पति श्द्ड आठवा समुल्लास 


गाबीत गायपणा आणि धोडात धोडेपणाचा भावही आहे. त्याचा हक अभाव । 
पदार्धांचा भाव नसेल तर इतरेतर अभाव तरी कसा म्हटला जाईल ? ॥८॥ 

नसस्‍्वभावसिद्धिरापेक्षिकत्वात्‌॥९॥| ययाव. अ.#आ. (| मू. ३९ 

(प्रश्न) नववा नास्तिक म्हणतो की, स्वभावाने जगाची उत्पत्ति होते. पाणी व अन्न एकत्र येऊन कुजू 
लागले की त्यात किडे उत्पन्न होतात. तरबीज, पृथ्वी (माती) व पाणी यांच्या संयोगाने गवत, झाडे, दगडधोंडे 
वगरे उत्पन्न होतात. परमुद्रावर वान्यामुछ्ले लाटा उठतात; आणि लाटांमुढ्े फेस उत्पन्न होतो, हद, चुना व 
लिंबाचा स्सयांच्या मिश्रणाने कुंकू तयार होते. त्याचप्रमाणे सर्व जगततत्तांच्या स्वभावगुणापुल्ेच उत्पन्न झाले 
आहे. त्याला बनविणारा कोणीही नाही..' 

(उत्तर) जर स्वभावामुल्रे जगाची उत्पत्ति होत असेल तर त्याचा विनाश कधीच होणार नाही; आणि 
विनाशही स्वभावानेच मानला तर उत्पत्ति होणार नाही आणि उर उत्पत्ति व विनाश हे दोन्ही स्वभाव सर्व द्रव्यात 
एक़ाच वेढ्ली मानाल तर उत्पत्ति व विनाश यांची व्यवस्था कधीही होणार नाही. जर निमित्ताने उत्पत्ति व गाश 
परानाल तर हे निमित्त उत्पत्ति व विनाश होणान्या ५५ वेगढे मानावे लागेल. स्वभावानेच उत्पत्ति व विनाश 
होत असतते तर एकाच वे उत्पत्ति व विनाश होणे के संभव नाही ? जर स्वभावापुल्ेच सर्व उत्पन्न का होत 
असते तर या भूगोलाजबढ दुसरा भूगोल, चंद्र, मूर्य इत्यादी का उत्पन्न होत नाहौत ? 

ज्याच्या ज्याच्या संयोगाने जे-जे उत्पन्न होते ते-ते ईश्वराने उत्पन्न कैलेले बीज, अन्न, जलादी, पृथ्वी 
इत्यादीच्या संयोगाने गवत, झाडे, किडे वारे उत्पन्न होतात. त्यांच्याशिवाय ही निर्मिती होऊ शकत नाही. हकद, 
चुना व लिंबाचा रस निरनिराहया ठिकाणांहन येऊर आपोआप एकत्र मिसकवत नाही. कोणालाररी त्यांचे 
पिश्रण करावे लागते. ते ही योग्य प्रमाणात मिसछले तरच कुंकू तयार होते. त्यांचे प्रमाण कमी जास्त झाल्यास 
कुंकू तथार होत नाही. त्याचप्रमाणे प्रकृती व परमाणु यांना ज्ञान व युक्तीने परमेश्वर त्यांचे मिश्रण केल्याशिवाय 
जड़ (अचेतन) पदार्थ स्वतः कोणत्याही कार्यसिद्धीसाठी विशेष पदार्थ बनव्‌ शकत नाहीत. म्हणून स्वभावादिकांनी 
सृष्टि होत नाही परमेश्वराच्या रचनेने ती निर्माण होते. ॥ ९॥ 

(प्रश्न) या जगाचा कोणी कर्ता नव्हता, नाही व नसणार. परंतु अनादी काछ्ापासून ते तर जसेच्या तसे 
राहिले आहे. त्याची कधी उत्पत्ति झाली नाही आणि त्याचा कधी विनाश होणार नही. 

(उत्तर) कर्त्यावाचून कोणतीही क्रिया अथवा क्रियाजन्य पदार्थ बनू शकत नाही. पृथ्वी आदी ज्या 
परदार्धामध्ये संयोगाने विशेष रचना झालेली दिसते ते पदार्थ अनादी कधी होऊ शकत नाहीत; आणि जे संयोगाने 
बनते ते संयोगाच्या आधी नसते आणि वियोगानंतर गहत नाही. जर तुम्ही हे मानले नाही तर (प्रत्यक्ष अनुभव 
प्रेकन पाहा.) अत्यंत कठिण पाषाण, हिरा आणि पोलाद यांना तोड़न बारीक तुकडे करा, ते वितक़्वा किंवा 
त्यांचे भस्म करा. तुम्हाला अस्ते आढक्ून येईल की या पदार्थात वेगवेग्े बारीक परमाणू एकत्र होकन ते बनले 
आहेत. ते जर एकत्र झाले आहेत तर प्रसंग पडल्यास ते वेगवेगल्ठेही अवश्य होतात. ॥ १ ०॥ 

(प्रश्न) अनादी ईश्वर कोणी नाही. परंतु योगाभ्यासाने अणिमादि ऐश्रर्य प्राप्त करून सर्वज्त्वादी गुणांनी 
युक्त केवल ज्ञानी बनतो त्या जीवालाच परमेश्षर असे म्हणतात, 


सत्वार्थ प्रकाश १८५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(उत्तर) जर अनादी ईश्वर जगाचा स्रष्टा ( हे नसेल तर साधांनी सिद्ध होणाय्या जीवांचा आधार, 
जीवनरूप जग, शरीर आणि इंद्रियांचे गोलक कसे बले असत्ते ? त्यांच्यावाचून जीव आपले साधन तयार करू 
शकत नाही. जर ही साधने सती तर तो कसा सिद्ध झाला असता ? 

जीव हवे ते साधन तयार करून सिद्ध झाला तरीं ईश्वेराची जी स्वयं सनातन अनादी सिंद्धी आहे, 
तिच्यामध्ये अनंत सिद्धींचा समावेश आहे, तिची बरोबरी कोणताही जीव करू शकत नाही. कारण जीवाचे ज्ञान 
परमावधीपय॑त वाढले तरी त्याचे ज्ञान व साम्थ्य मर्यादितच राहते. तो अनंत ज्ञान व सामर्थ्य असणारा कधीच 
होऊ शकत नाहीं, 

पाहा | आजपय॑त ईश्वेरकृत सृश्टिक्रम बदलणारा कोणीही झालेला नाही व होणार वही. अनादी सिद्ध 
परमेश्वराने डोछ्याने पाहण्याचा व कानांनी ऐकण्याचा जो नियम बनविला आहे तो कोणताही योगी बदलू शकत 
नहीं, जीव हा कधीही ईश्वर होऊ शकत नाही. 

(प्रश्न) कल्पकल्पांतरी ईश्वर विलक्षण विलक्षण सृष्टि बनवितों की एकसारखी? 

(त्तर) सृष्टि जशी आज आहे तशौच ती पूर्वाच्या कल्पांत होती व पुढदील कल्पांतही ती तशौच राहील, 
तो तिच्यात फरक करौत नही. 


775 ८2 
दिव॑आ' स्‍्ज: ॥१॥ हू. व. १० सू १९० मं. ३ 


(धाता) परमेश्वराने उसे पूर्वाच्या कल्पांत सूर्य, चंद्र, विद्युत, पृथ्वी, अंतरिक्ष इत्यादी बनविले होते तसेच 
आताही बनविले आहेत आणि पुढेही तप्तेच बरवील. ॥१॥ परमेश्नराची कामे ब्रुटिरहित असल्यामुद्के नेहमी 
एकसारखीच होत अस्तात. तो अल्पज्न असतो आणि ज्याच्या ज्ञानामथ्ये वृद्धी व क्षय होत अस्तात त्याच्याच 
काम्रात चूकभूल होते. ईश्वराच्या कामात कधी चूक होठ नाहौ, 

(प्रश्न) सृश्टिच्या विषयासंबंधी वेदादी शात्नांचा परस्पर विरोध आहे की अविरेध ? 

(उत्तर) अविरेध आहे. 

(प्रश्न) जर अविरोध आहे तर... 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूत: । आकाशाद्वायु: । बायोरग्नि:। 
अस्नेराप:। अद्भ्य: पृथिबी। पृथिव्या ओषधय: | ओषधिभ्योउन्नम। अन्ञाद्रेत:। 

'रेतसः पुरुष: । स वा एप पुरुषो5 झरसमय: ॥ हैहिरीय ब्रह्म. अतु. 

हे तैत्तिरीय उपनिषदातील वचन अआहे. परमेश्वर व प्रकृती यांच्यापासूर आकाश किंवा अवकाश हे निर्माण 
ब्ाले. अर्थात जे कारणरूप द्रव्य सर्वत्र पसरलेले होते ते एकत्र केले असता अवकाश उत्पन्न होतो. वस्तुतः 
आकाशाची उत्पत्ती होत नसते. कारण आकाशाशिवाय ग्रकृती व परमाणू कोठे राहणार ? 

आकाशानंतर वायु, बायुनंतर अली, असौम॑तर पाणी, पाण्यानंतर पृथ्वी, पृथ्वीपासून ओषधी, 
औषधीपासूत अन्न, अन्नापासून वीर्य, वी्यापासून पुरुष म्हणजे शरीर उत्पन्न होते. वाठिकाणी आकाशादी 
क्रमाने आणि छांदोग्यामध्ये अली आदी क्रमाने, तर ऐतरेयामध्ये जलादी क्रमाने सुश्ची उत्पत्ति झाल्याचे 


सृश्टिउत्पति श८द आठवा समुल्लास 


2 


सांगितले आहे. वेदांमध्ये कोठे पुरुषापासून, कोठे हिरण्वगर्भावीपासून, मीमांसेमध्ये 
काक्रपासून _्यायाम्रध्ये पर्माणुंपासूर, योगामध्ये पुरुषार्थापासून, सांख्यामध्ये प्रकृतिपासून 
ब्रह्मपामून सृश्ी उत्पत्ति झाली, असे मानले आहे. आता यापैकी कोणाला खरे व कोणाला खोटे मानावे ? 

(उत्तर) यामध्ये सर्वचखरे आहेत. कोणी खोटा नाही. जो यात विरोध विपरीत समजतो तोच खोटा आहे. 
कारण परमेश्वर हा जगाचे निमित्त कारण असून प्रकृती ही जगाची उपादान कारण आहे. जेब्हा महाप्रलय होतो 
तेव्हा ती सृष्टि आकाशादी क्रमाने म्हणजे जेव्हा आकाश व वायू यांचा प्रलय होत नाही व अम्यादिकांचा होतो 
तेन्हा अमी आदी क्रमाने आणि विद्युतव अमी यांचाही नाश होत नाही तेव्हा जलाच्या क्रमाने सृष्टिची उत्पत्ति 
होते. अर्थात, ज्या-ज्या प्रलयामध्ये जेथपरयत प्रलय होतो तेथून पृढ़े मृष्टिची उत्पत्ति होते. 

आता पुरुष आणि हिएण्यगर्भ इत्यादिकांपासून सृष्टी झाली असे आस्ही प्रधम समुल्लासात सांगितले 
आहे, त्यात काहीच विसंगती नाही. कारण ती सारी परमेश्षराचीच नावे आहेत. (सहा शाब्त्रंमध्ये विरोध आहे 
प्र तुम्ही महणता ते बरोबर नाही.) कारण एकाच कार्यात एकाच विषयासंबंधी परयरविरोधी विधाने असतील 
तरत्याला विरोध अस्े म्वणतात. सहा शात्रांमध्ये अविरोध या प्रकारे आहे पहा :- 

मीमांमेमध्ये असे सांगितले आहे की, 'कर्म, चे्ठ केल्याशिवाय जगात कोणतेही कार्य होत नही." 
वैशेषिक सांगतो, 'वेक् खर्च केल्यावाचून काही घड़तच नाही.' न्याय म्हणतो, 'उपादान कारण नसेल तर 
काहीही होऊ शकत नाही,' योग सांगतो, 'विद्या, ज्ञाग व विचार न केल्यास काहीच घडू शकत नाही.' सांख्य 
सांगतो की, 'तत्त्ांचा मे झाला नाही तर काही बनू शकत नाही,' आणि वेदांतात अस्ले सांगितले औहे 
की, 'बनविणाय्याने बनविला नाही तर कोणताही पदार्थ बनू शकत नाही.' अशा प्रकारे या सहा कारणानी 
सृष्टि बनते. त्यांच्यापैकी एकेका कारणाची व्याख्या एकेका शात्नात केलौ आहे. त्यामुक्रे त्यांच्यात 
विरोध मुछ्ीच नही. 

सहा पुरुषांनी मित्दूर एक छप्पर उचलून भिंतीवर ठेवावे त्याप्रमाणे सृ्टिखप कार्याची व्याख्या सहा 
शा्रकारंनी मिलन पूर्ण केली आहे. पाच आंधक्के आणि एक मंदहटीवाला यांता कोणीतरी हत्तीचा एकेक भाग 
दाखिला आपि त्यांना विचारले की हत्ती कप्ता अहे. तेव्हा त्यांच्यापैकी एकजण म्हणाला, 'खांवासारखा', 
दुसरा महणाला, 'मुपासारखा', तिसरा म्हणाला, 'मुसकासारखा,' चौथा म्हणला, 'ेसयुणी सारखा' पाचव्याने 
पांगितले; 'चबुतम्यासारखा” आणि सहावा म्हणाला, तो काक्ा-काढ्ा, चार खांबावर काहीसा, रेडयाच्या 
आकाराचा आहे. 

या आंधल्रयांसारखी आजकाल स्थिती आहे. ते नवीर अनार्ष ग्रंथ वाचतात, प्राकृत भाषेमध्ये शिक्षण 
प्रेणोरेहे लोक ऋषिप्रणीत ग्रंथांचे अध्ययन करीत नाहीत, नवीन श्षुदरबुद्धिकल्पित संस्कृतचे व इतर भापांचे ग्रंथ 
वाचून ते एकमेकांची निंदानालस्ती करीत असतात. त्यांनीच हा निराधार वितंडवाद माजविला आहे. त्यांचे 
महणणे बुद्धिमंतांनी किंवा इतरांनी मानण्याच्या 'योग्यतेचे गाही, कारण आंधल्वयांच्या मागून आंधरके चालत 
राहिले तरत्यांता दुःख होणारच. त्याचप्रभाणे आजकालच्या अल्पविद्यायुक्त,स्वार्थी, इंद्रियासक्त पुरुषांची 
लीला जगाचा नाश करणारी अहे. 


सत्यार्थ प्रकाश १८७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(प्रश्न) कारणावाचून कार्य होत नाही 5 कारणकानाही? 

(उत्तर) ओरे भोव्य्या माणसांनो ! तुम्ही आपल्या बुद्धीचा थोड़ा वापर का करीत नाही ? पाहा. यो 
विश्वामध्ये दोनच पदार्थ आहेत. एक कारण व दुसरें कार्य. जे कारण अत ते कार्य नसते; आणि ज्याबेल्री जे 
कार्य असते ते त्याच वेछ्ली कारण नसते. जोपय॑त मनुष्य सृष्टीला यधावत जाणत नाही तोप य॑त त्यालां यथावत्‌ 
ज्ञान प्राप्त होत नही. 

नित्याया: सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थाया: प्रकृतेरुत्पन्नानां परमसूक्ष्मा्णां 
पृथक्‌ पृथग्वर्त्तमानानां तत्त्व परमाणूनां प्रथम: संयोगारम्भ: संयोगविशेषाद- 
बस्थान्तरस्य स्थूलाकारप्राप्ति: सृष्टिरुच्यते। 

अनादी नित्यस्वरूप म्तव, रज, तम या तीन गुणांच्या एकावस्थास्वरूप प्रकृतीपायून उत्पन्न झालेले जे 
परमसूक्ष्म पृथक-पृथक तत्तावयव विद्यमान आहेत, त्यांचा प्रथमच जो संयोगारंभ आहे, त्या संयोगविशेषाच्या 
योगाने अवस्थांतर होत- होत दुसन्या अवस्थेत सुक्ष्मातून स्थूल-स्थूल बनत-बनवीत ही सृष्टि विचित्र रूप 
बनली आहे. वापासूनच हा मेल झाल्यामुल्लेच तिला सृष्टि असे म्हणतात. जो प्रथम संयोगामध्ये मिसछणारा व 
मिसकछविणारा पदार्थ आहे, जो संयोगाचा आदी आंणि वियोगाचा अंत महणजे ज्याचे विभाजन होऊ शकत नाही 
त्याला कारण असे म्हणतात. जे संयोगानंत्र बनते आणि वियोगानंतर तसेच राहत नाही त्याला कार्य म्हणतात. 
त्या कारणाचे कारण, कर्त्याचा कर्ता, साधनाचे साधन व साध्याचे साध्व म्हटल्या जाते हा वितंडवाद जो घालतो 
तो पाहत असून आंधक्ा, ऐकत असून बहिरा आणि जाणत असून मृढ आहे, डोछूपाचा डोका, दिव्याचा दिवा 
आधणिसूर्याचा सूर्य कधी असू शकतो काय ? जे ज्याच्यापासून उत्पन्न होते ते कारण आणि जे उत्पन्न होते ते कार्य 
होय आणि कारणाला कार्यरूप बनविणारा अहे तो कर्ता म्हणविला जातो. 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत: । 

उभयोरपि हृष्टो5न्त स्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभि: ॥। घगवद्गौता। अ शलो. २ १६ 

कध्ी असताच भाव (जे कारणरूपात नाही ते कार्यरूपात बेणे ) म्हणजे वर्तमानता आणि सताचा अभाव 
(जे कार्यरूपात आहे ते कारणरूपात नसणे) म्हणजे अवर्तमानता होत नाही. या दोहोचा निर्णय तत्तदर्शी 
लोकांनी जाणला आहे. हो गोष्ट इतर पक्षपाती, आग्रही, मलिनात्मा, अविद्वान लोकांना सहजासहजी कशी 
कढणार ? कारण जो माणूस विद्वान नाहीं, सत्संग करीत नाही व पूर्ण विचार करीतनाही तो सदैव भ्रमामध्येच 
अडकलेला राहतो. जे पुरुष सर्व विद्यांचे सिद्धांत जाणतात व जाणण्यासाठी तप करतात आणि इतराना स्वच्छ 
मनाने समजावून देतात ते धन्य होत. म्हणून जे कोणी कारणावाचून सृष्टि उत्पन्न झाली असे मानतात त्यांना 
काहीच कछत नाही. 

जेव्हा सृश्च्या उत्पत्तिची बे येते तेव्हा परमेश्वर त्या परमसूक्ष्म पदार्धाना एकत्र करतो. त्या प्रथम 
अवस्थेत जे परमसूक्ष्म प्रकृतिरूप कारणाने काहीसे स्थूल बनते त्याचे नाव महत्तत्व आहे. त्यानंतर त्यपेक्षा 
आणपरी थोडे स्थूल होते. त्याचे नाव अहंकार. वा अहंकारापासून भिन्न-भिन्न पाच सूक्ष्म भूते, श्रोत्र, त्वचा, 
नेत्र, जिव्हा, प्राण ही पाच ज़ारेंद्रिये, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ व गुदा ही पाच करमेंद्रिये आणि अकरावे मन ही 


सृष्टिउत्पति श्ट्ढ आठवा समुल्लास 


काहौशी स्थूल अशी उत्पन्न होतात, नंतरत्या पंचतन्पात्रांपासून अनेक स्थूल अवस्थाना प्राप्त होत होत क्रमाने 
पाच स्थूल भूते (पंचमहाभूते) उत्पन्न होतात. ती आपल्याला प्रत्यक्ष दिसतात. त्याच्यापासून नाना प्रकारच्या 
औषधी, वृक्ष आंदी निर्माण होतात. त्यांच्यापामून अन्न, अन्नापासून वीर्य व वीर्यापासून शरीर उत्पन्न होते. परंतु 
आदी यूथ मैथुनातून निर्माण झालेली नसते. कारण जेव्हा परमेश्वर खौपुरुषांची शरीरे उत्पन्न करून त्यांमध्यें 
जीवांचा संयोग घड़वून आणतो तेव्हापासू मैथुनी सृष्टि चालू होते. 

पाहा! या शरीरामध्ये कशाप्रकर ज़ञागपूर्वकरृष्टिर्घन केली अहे की, जी पाहुन विद्वान लोक आंश्ष्यचकित 
होतात. शरीरात हाडांचे सांधे, नाइ्यांची (शिरांची) बांधणी, त्यावर मांसाचे लेपन, चामडीचे झाकण, प्लीहा, 
यकृतू, फुफ्फुसे, पंख्याची कलाएर्ण योजना, रक्ताे शुद्धीकरण व प्रचालन, विद्युत (कर्जा) निर्मिती, जीवाचे 
संयोजन, डोक्यातील मेंदूचौ अद्भुत रचना, अंगावरील केस व ने यांची उत्पत्ति, डोलूयातील अत्यंत सूक्ष्म 
स्कवाहिन्यांची तारांसारखी केलेली गुंफण, इंद्रियांच्या मार्गाचें प्रकाशन , जीवाच्या जागृत, स्व व सुषुप्ती या 
अवस्था आणित्योच्या भौगष्यासादी विशिष्ट स्थानांची निर्मिती, सर्व धादुंचे वर्गीकरण, कला कौशल्याची 
स्थापना इत्यादी अद्भुत सृष्टिला परमेश्रराखेरीज कोण वनव्‌ शकतो ? 

बाशिवांय नाना प्रकारची रे व धातू यानी विभूषित भूमी, विविध प्रकारच्या वर्वृक्षादिकाच्या बीजामधील 
अत्यंत सुक्ष्म रचना, असंख्य हरित, श्ैत, पौत, कृष्ण, चित्र मध्यरूप युक्त चित्रविचित्र। पाने, पृष्पे, फढे, मु 
यांची निर्मिती; गोंड, खारट, तिखट, कड़ू, आंबट, तुर्ट बारें विविध रस; सुगंधी पाने फुले, फछे, अन्न, 
कंदमुक्े इत्यादींची रचना, अनेकानेक कोट्यवर्धी भुगोल, मूर्य, चंद्र इत्यादी लोकांचे निर्माण, धारण भ्रमण, 
त्योंना नियमात ठेवणे या साया गोष्टी परमेभ्रराखेरीज कोणीही करू शकत नही. 

जेव्हा कोणी एंखादा पदार्थ पाहतो तेव्हा त्याला दोन प्रकारे ज़ान उत्पन्न होते. एक तो पदार्थ जसा आहे 
तप त्याचे ज्ञान होणे आणि दुसरा प्रकार म्हणजे तो पदार्थातील रचना पाहुन तो निर्माण करणायाचे ज्ञान होणे. 
उदाहरणार्थ, एजाद्या माणसाला जंगलात पडलेला एक सुंदर दागिना मापडला. त्याच्याकडे पाहिल्यानतर तो 
सोन्याचा आहे आणि तो कोणीतरी कुशल कारागिराने बनविला आहे, वाचप्रमाणे या नाना प्रकारच्या सृ्टिपध्ये 
अम्नणारी विविध प्रकारची रचना पाहिल्यानंतरती निर्माण करणाय्या परमेश्वराला सिद्ध करते. 

(प्रश्न) मनुष्य सृष्टि प्रथम झाली की पृथ्वी आदिची ? 

(उत्तर) आधी पृथ्वी आदी निर्माण झाली. कारण पृथ्वी आदिकाशिवाय मनुष्याची स्थित व॑ पालन होऊ 
शकतनाही. 

(प्रश्न) सृधच्या प्रारंभी एकच मनुष्य किंवा अनेक माणसे उत्पन्न केली होती किंवा काय /कसे ? 

(उत्तर) अनेक मोणसे उत्पन्न केली होती. कारण ज्या जीवांची कर्मे ईश्षरी सृट्टीमधये उत्पन्न होप्यासारखी 
होती त्यांगाच ईश्वर सृश्च्या आरंभी जन्माला घालतो. “मनुष्या ऋषयश्च ये । ततो मनुष्या 
अजायन्त' ॥ (२०. ! ४४२) अें यजुर्वेदात म्हटले अहे. वा प्रमाणावरूत सृध्वया प्रारंभी अनेक महणजें 
शेकडों-हजारो माणसे उत्पन्न झाली होती है निश्चित होते. तसेच सृष्टि रचनेंकडे पाहिल्यानंतरही निश्चित होते की 
माणसे ही अनेक आईबापांची संतरति आहेत. 


सत्यार्थ प्रकाश १८९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(प्रश्न) आदी सृष्टिमध्ये ल्‍्य जी उत्पत्ति झाली ती बाल्य, युवा (तरुण) व वृद्ध यापैकी 
कोणत्या अवस्थेत झाली ? की तीन्ही अवस्थांमध्ये ? 

(उत्तर) युवावस्थेमध्ये. परमे्षराने प्रथम बालके निर्माण केली अप्तती तर त्यांचे पालन काण्यासाठी इतर 
माणसांची गरज भासली असती; आणि त्याने वृद्धावस्थेतील माणसांची निर्मिती प्रथम केली असतती तरमैथुनी 
सृष्टिझाली ससती महणून त्याने युवावस्थेमध्ये सृष्टिकेली आहे... . 

(प्रश्न) सृष्टि प्रारंभ केव्हा तरी झाला आहे की नाही ? 

(उत्तर) नाही. ज्याप्रमाणे दिवसापूर्वी रात्र आणि रात़ीपूर्वा दिवस, तसेच दिवसांसतररात्र वरात्री नंतर 
दिवस हे चक्र चालू असते. त्याचप्रमाणे सृ्टीपूर्वी प्रलय आणि ग्रलयापूर्वा सृष्टि, तसेच सृश्िंतर प्रलय व 
प्रलयाग॑तर सृष्टी हे चक्र अनादी काछा पासून चालत आले आह. त्याला आदी किंवा अंत नाही, परंतु जसा 
दिवसाचा किंवा रात्रौचा आरंभ व अंत पाहायला मिक्रतो तसाच सृष्टि आणि प्रलय यांचा आदी व अंत होत 
राहतो, कारण जसे परमेश्वर, जीव, जगाचे काएण हे तीन पदार्थ स्वरूपत: अनादी आहत, तसे जगाची उत्पत्ति, 
स्थिती व लयहेही प्रवाह रूपाने अनादी आहेत. नदीचा प्रवाह होब््यांता दिसतो, कधी तो सुकून जातो, कथी 
दिस्ततच नाही. तो पावसाब्रयात पुन: विममू लागतो व उन्हाब््यात दिसेनासा होतो. अशा या व्यवहाराला प्रवाहरूप 
समजावे, जमे परमेश्रराचे गुण, कर्म, स्वभाव अनादी आहेत, तसेच त्यांच्या जगाची उत्पत्ति, स्थिती व लय घडून 
येणे हेही अनादी आहे. ज्याप्रमाणे ईश्वराचे गुण, कर्म व स्वभाव यांचा आरंभ व अंत नाही त्याचप्रमाणे त्याच्या 
कर्तव्यकर्माचाही प्रारंभ आणि अंत नही. 

(प्रश्न) ईश्षिराने काही जीवांना माणसाचा जन्म, काहींना वार्धसिंहासारखा हि प्राण्यांचा, काही ना हरिण, 
गाययांसारख्या पहुंचा, काहीना वृक्षादी, काहींना कमी, कीटपतंगादी यांचां जन्म दिला आहे. यावरून परे ्षर 
हा पक्षपाती असल्याचे दिसून येते. 

(उत्तर) ईश्वर पक्षपाती नाही, कारण त्या जौवांगा आधीच्या सृश्मिध्ये केलेल्या कर्मानुसार व्यवस्था 
केल्याने ते जन्म दिले गेले. कर्मावाचून जन्म दिले गेले अप्॒ते तर पक्षपात झाला असता. 

मानव उत्पत्ति स्थान 

(प्रश्न) मनुष्याची पूर्व सृष्टि कोणत्या ठिकाणी झाली ? 

(उत्तर) आजकाल ज्याला तिबेट (तिब्बत) असे म्हणतात त्या त्रिविश्पप देशात झाली.. 

(प्रश्न) आदी सृध्वया वेल्ी माणसाची एकच जात होती की अनेक ? 

(उत्तर) एकच मानव जात होती. त्वानंतर “विजानीह्वार्यान्ये च्‌ दस्यंब्र: ॥? (यू. ५१ 
मं. ४) या ऋषेदवचनात सांगितल्याप्रमाणे श्रेष्ठाचे नाव आर्य, विद्वान, देव असे पडले आणि जे मूर्ख, चोर, डाकू 
होते त्यांना दस्यु असे महणू लागले. अशा प्रकारे आर्य व दस्यु ही दोन नावे प्रचारात आली, 'डत शूदे 
उतारे” या ऋग्वेदातील बचनात सांगितल्याप्रमाणे आयॉमध्ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य व शुद्र असे 
(गुणकर्मस्वभावानुसार) चार भेद झाले. द्विज विद्वानांचे नाव आर्य आणि मूखांचे नाव शुद्र अनार्य महणजे 
अडाणी झाल. 


सृष्टिउत्पति १९० आठवा समुल्लास 


दर मगते येथे के आले ? 
त्तर) जेब्हा आर्य व दस्यु म्हणजे देव (विद्वान) व असुर (अविद्वान) यांच्यामध्ये बारंबार झगडे हो क 
लागले, खूपच उपद्रव होऊ लागला तेव्हा आर्य लोक सर्व पृथ्वीतलावर ही भूमी उत्तम आहे हे ओकखून येथे 
येकन बसले. त्यापुक्े वा देशाचे आर्यावर्त्त असे नाव पडले. 
(प्रश्न) आर्यावर्त्ताच्या सीमा कोठप्यत आहेत ? 
(उत्तर) आसमुद्रात्षु बै पूर्वादासमुद्रातु पश्चिमात्‌। 
तय्योरेव्ान्तरं गियोंराय्याबरत्त विदुर्बुधा: ॥ 


सरस्वतीहषद्॒त्योदेबनद्योर्यदन्तरम्‌ 
तं देबनिर्मितं देशमार्याबत्त॑ प्रचक्ष ते ॥। पु ज. २। हलो. २,१४७ 

उत्तेला हिमालय, दक्षिणेला विध्याचल, पूर्वेला आणि पश्चिमेला समुद्र ॥ १॥ तसेच पश्चियेला सरस्वती 
(अटक) नदी व पूर्वेला हषदवती नदी, हो हषद्वती नेपाकच्या पूर्व भागातील डोंगरांमधूर उगम पावून बंगाल व 
आसामच्या पूर्व बाजूने व ब्रह्मदेशाच्या पश्चिमबाजूने वाहत जाऊर दक्षिणेस्र समुद्राला मिछलाली आहे, तिला 
ब्रह्मपुत्रा असे महणतात. जी उत्तेकडील पर्वतांमध्ये उगम पावून दक्षिणेतील सागराच्या खाडीला जाऊन मिक्घते 
ती अटक नदी होय. हिमालयाच्या असणारी दक्षिणमध्य रेषेपासून बाजूच्चा पर्वतापासून रामेश्वरापय॑त जाते. 
तिच्या कक्षेत जेवढ़ा प्रदेश येतो त्याला आर्यावर्त्त असे म्हणतात. कारण हा प्रदेश देवांनी म्हणजे विद्वानांनी 
वसबिला आहे; आणि हेच आयाँनी निवास केल्यामुढ्षे त्याला आर्ावर्त्त असे म्हटले आहे. 

आय म्लेंच्छ शब्दांची व्याख्या 

(प्रश्न) प्रथम या देशाचे नाव काय होते आणि येथे कोण राहत होते ? 

(उत्तर) आयाच्चा पूर्वी येथे कोणी राहत नव्हते. त्यामुक्छे या देशाला कोणतेही नाव नव्हते. कारण की 
आर्य लोक मनुष्य सृष्टितर सृश्टच्या उत्पत्तिनंतर काही काह्लाने तिबेटमधूर थेट याच देशात येऊन वसले . 

(प्रश्न) कोणी म्हणतात की हे लोक इराणातून आले म्हणूनच त्यांचे नाव आर्य असे झाले, ते तेथे 
येण्यापूर्वी येथे जंगली लोक राहत असत. त्यांना असुर व राक्षस असे म्हणत होते. आर्य लोक स्वतःला देव 
फहणवीत होते व त्यांचा जेव्हा संघर्ष झाला तेव्हा त्याला देवायुरसंग्राम कथामध्ये सांगितले आहे. 

(उत्तर) हे सर्वथा साफ खोटे आहे कारण, 

विजानीहार्यान्ये च दस्य॑वो बर्हिष्मंते रन्‍्धया शास॑दद्वतान्‌॥ | र्‌.५१॥म-८ 

ड्ः शिडवाग 8 अधर्व: कां. १९। सू. ६२मं. ? हे ही वेदांचे प्रमाण आहे. 

पूर्वा सां 'जे लोक धार्मिक, विद्वान व आप्त पुरुष होते त्यांचे नाव आर्य होते. तर या विपरीत 
लोकांचे नाव दस्यु अर्थात चोर, दुष्ट, अविद्वान व अधार्मिक आहेत. तसेच ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वा ढ्विजांचे नाव 
आर्य आणि शुद्रांचे नाव अनार्य अर्थात अडाणी आहे. 

जेथे बेदामध्ये असे सांगितले आहे तर इतर विदेशी लोक़ांच्या कपोलकल्पित गोष्टीना बुद्धिमान लोक 
कधीच मानू शकत नाहीत. देवासुर संग्रामामध्ये अर्जुन व महाराजा दशरथ आणि आर्याव्तातील इतर लोक 


सत्यार्थप्रकाश १९१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


अयुरांचा संहार करण्याच्या कामी आयाँना करण्यास जात असत. हिमालय पर्वतावर आर्य आणि दस्बु व 
म्लेच्छ असुरचे जे युद्ध झाले होते, त्यामध्ये देवांचे म्हणजे आर्याचि रक्षण व अयुरांचा पराभव काण्वाच्या कामी 
त्यांची मत झाली होती. यावरून हेच सिद्ध होते की, आर्यावर्त्ाच्या बाहेर चोहों बाजूला हिमालयाच्या पूर्व, 
आमेय, दक्षिण, नैकऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान्य देशांमध्वे जे लोक राहत असत, त्यांचेच नाव असुर 
असे सिद्ध होते. कारण जेव्हा हे असुर हिमालयातील प्रदेशांमध्ये राहणाय्या आर्यावर सवारी करत तेव्हा 
आर्यावर्त्तातील राजे-महाराजे त्या उत्तरादी देशात आर्वांच्चा मदतीला जात. दक्षिणेकड श्रीरामचंद्रंचे जे युद्ध 
झाे त्याचे नाव देवासुससंग्राम नाही. त्याला राम-रावण युद्ध किंवा आर्य- राक्षस युद्ध असे महणतात, 

आर्य लोक झाणातून आले आणि येधील जंगली लोकांशी लदून विजयी होऊन त्यांना या देशातून 
हाकलून देऊन या देशाचे राजे बनले, असे कोणत्याही संस्कृत गंथात किंवा इतिहासात लिहिलेले नाही. अशा 
पुरश्न स्थितीत विदेशी लोकांचे लिखाण मान्य कसे होऊ शकते ? शिवाय, 

आर्यवाचो म्लेच्छवाचश्चार्यवाच: सर्वे ते दस्थव: स्मृता: ॥ १॥ पर. अ. १०४लो ४५ 

म्लेच्छदेशस्त्वत: पर: ॥ २॥ पु. ब. २ हलो. २३ 

आर्यवत्ताहन वेगढे असे जे देश अहेत, त्याग दस्युदेश वम्लेच्चदेश म्हटले जाते. यावरूनही ' हेच सिद्ध 
होते की, आर्यावर्ताच्या बाहे पूर्वेकडी ल देशापामून इराणपयत, उत्तर, वायव्य आणि पश्चिम यादेशात राहणायांचे 
नाव ,म्लेच्छ व अमुर अहे आणिनकत्य, दक्षिण वं आमेय दिशांतील आवर्ताच्या बाहेरैल देशापध्ये 
राहणाया माणसांचे नाव राक्षस आहे. 

आजही पाहा. हबशी लोकांचे स्वरूप भयंकर राक्षसांच्या वर्णनासारखे दिसून येते आणि आर्यावर्त्ताच्या 
प्रेट खालच्या बाजूस राहणाय्या लोकांचे नाव नाग आणि त्यांच्या देशाला पाताक याम्ताठी की आर्यवर्त्तीय 
लोकांच्या पादतली (पायतक्री) जो देश आहे. तेथे नाग नावाच्या पुरुषाच्या वंशातील राजे राज्य करीत अस्त, 
त्यांना नागवंशी म्हणत अर्थात त्यांच्यापैकी एका राजाच्या उलूपी नामक राजकन्येचा अर्जुनाशी विवाह झाला 
होता. अर्थात इक्षवाकू राजापासून कौख-पांडवांपय॑त सायया पृथ्वीवर आयांचे राज्य होते आणि वेदांचा थोडा 
धोडा प्रचार प्रसार आर्यावर्त्ताबाहेरील देशांमध्येही होता. 

वाला पुणवा अस्ता की, ब्रह्मचा पुत्र विराट, विराठाचा मनू आणि मनूचे मरीची आदी दहा पुत्र आणि 
त्यांच्यापापून स्वायंभुवादी सात राजे व त्यांची संतति इक्ष्वाकू आदी राजा जो आर्यावर्त्ताचा पहिला राजा होय, 
त्यानेच आर्यावर्त्तवसविला आहे. 

आता दुर्दैबाने आयांमधील आहस, प्रमाद व आपसातील यादवी यामु्रे इतर देशांवर राज्य करण्याची 
गोष्ट तर दूरच राहिली; पण खुद्द आर्यावर्तततही आयवाचे अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य यावेत्दी राहिले 
नाही. जे काही उरले आहे तेही विदेशी लोकांकडून पादाक्रांत केले जात आहे. काही थोडे गजे स्वतंत्र आहेत, 
जेव्हा वाईट दिवस येतात तेव्हा देशवासियांना अनेक प्रकारची दु:खे भोगावी लागतात. कोणी | 'कितीही म्हटले 
तरी जे स्वदेशी राज्य असते ते सर्वोपरि उत्तम असते. मतमतांतराच्चा दूराग्रहापासून अलिप्त, आपले ब 
परके यांच्या बाबतीत पक्षपात न करणारे, प्रजेवर मातापित्योप्रमाणे कृपा, न्याय व दया करणारे देखील 


सृष्टिउत्पति १९२ आठवा समुल्लास 


हे राज्यसुद्धा पूर्णपणे सुखदावक होत नाही. परंतु वेगवेगल्व्या भाषा, भिन्न प्रकारचे शिक्षण 
आपणि भिन्न व्यवहारयांच्चामुक्े निर्माण होणारा विरोध नाहीसा होणे अत्यंत कठिण आहे. तो नाहौसा झाल्याखेरीज 
परस्परांचा पूर्ण उपकार आणि हित साधणे कठिण आहे म्हणून वेदादी शाम्रांमध्ये जी काही व्यवस्था किंवा 
इतिहास लिहिला आहे तो मान्य करणे हे सज्जनांचे काम आहे. 

(प्रश्न) जगाची उत्पत्ती होऊन किती वर्ष झाली ? 

(उत्तर) एक अब्ज, सत्याण्णव कोटी, काही लाख व अनेक हजार वर्ष जगाची उत्पत्तिव वेदांचा प्रकाश 
होण्यात झाली आहेत याचे स्विस्तर विवेचन “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' या माइया ग्रंधांत लिहिले 
आहे ते पाहावे, इत्यादी प्रकार सृष्टि उत्पत्तित व बनण्यात झाली आहेत शिवाय असे आहे की ही सृष्ट 
पर्माणुंपासून बनली आहे. ज्याचे विभाजन होऊ शकत नाही ते परमाणू आहे. साठ परमाणूंचा एक अणू 
बलतो, दोन अणूचा एक द्यणुक बनतो. जो स्थूलवायू आहे. तीन द्वच॒णुकांचा त्रसरेणू बनतो. यालाच अली 
महणतात. चार दब्रणुकाचे जल, पाच दचणुकाची पृथ्वी बनते म्हणजे तीन द्रयरणुकांचा त्रसरेणू व त्याची 
दुष्पट झाल्याने पृथ्वी आदी हृश्य पदार्थ होत आहेत. अशा प्रकारे मिश्रण करून परमेश्वराने हे भूगोल 


आदी बनविले आहेत, 
जगाचा धारणकर्ता ईश्वर 

(प्रश्न) या भूगोलाचे धारण कोण करतो ? कोणी म्हणतो की शेषाच्या म्हणजे सहस्नफणा असलेल्या 
नागाच्या मस्तकावर पृथ्वी अहे. दुसरा कोणी म्हणतो की ती बैलाच्या शिंगांवर आहे. तिसरा म्हणतों की ती 
कशाहीवर नाही. चौथा महणतो की तिला वायूचा आधार आहे. पाचवां झणतो की सुर्याच्या आकर्षणाने 
खेचली गेल्यामुछले ती आपल्या जागी वसलेली आहे. सहावा म्हणतो की पृथ्वी वजनदार भारी असल्यामुल्ठे ती 
खाली-खाली अवकाशात चालली आहे. वांपैकी कोणाचे म्हणणे खरे मानावे? 

(उत्तर) जे लोक असे म्हणतात की सापाच्या डोक्यावर आणि बैलाच्या शिंगांवर पृथ्वी आधारलेली 
आहे, त्यांना अप्ते विचारले पाहिजे की साप आणि बैल यांच्या आईबापांच्या जन्माच्या वेल्ली ती कशावर टिकून 
होती ? आणि साप व बैल कोणाच्या आधाराने राहिले आहेठ ? बैलाच्या शिंगांवर पृथ्वी आधारलेली आहे 
असे म्हणणारे मुसलमान हा प्रश्न ऐकून निरुत्तर मात्र होतील. परंतु सर्पवाले म्हणतील की सर्प कूर्मावर, कूर्म 
जलावर, जल अनीवर, अनी वायूबर आणि वायू अवकाशात स्थिर आहे. त्यांना असे विचारले पाहिजे की हे 
सारे कशावर टिकून आहे ? तर ते अवश्य सांगतील की ते परमेश्चवरावर आधारलेले आहेत, त्यांना जर विचारले 
की शेष आणि बैल ही कुणाची मुले आहेत ? तरते सांगतील की कश्यप हा कट्गूचा व बैल हा गायौचा मुलगा 
आहे. परीचीचा पुत्र कश्यप, मनूचा पुत्र मरीची, विराटाचा मू वब्रहम्याचा विराट आणि ब्रह्मा आदी सृष्टिचा 
होता अशी वंशपरंपरा आहे. म्हणजे अरे की शेषाचा जन्म होईपर्यत पाच पिदा होऊन गेल्या हो त्या. तेव्हा 
पृथ्वी कोणी धारण केली होती ? हा प्रश्न म्हणजे कश्यपाचे जन्माचे वे पृथ्वी कशावर होती ? विचारल्यावर 
"तेरी भी चुप मेरी भी चुप' होऊन ते भांडू लागतील. 

याचा खरा अभिप्राय हा आहे की जे बाकी उरते त्याला शेष असे म्हणतात. म्हणूर कोणातरी कवीने 


सत्यार्थ प्रकाश १९३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


“शेषाधारा कक असे म्हटले की शेषाचा आधार पृथ्वी आह त्याचा अर्थ न समजता 
सर्पाची मिध्या कल्पना केली. वस्तुत: परमेश्वर हा उत्पत्ति व ्रलय यांतून बाकी म्हणे वेगका राहतो. म्हणूनच 
त्याला 'शेष' असे म्हणतात. त्याचाच आधार पृथ्वी आहे. 

सत्येनोत्तभिता भूमि: ॥ ऊ. मं. १०रू ८७३. १ 

(सत्य) तो त्रिकालाबाधित अहे, ज्याचा की नाश होतनाही, त्या परमे्षरने भूमी, आदित्य आणि: सर्व 
लोकांचे धारण केले आहे. 

उक्षा दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ ॥ ऋ: मं. १० सू. ३!। मं. ८, अधर्व. कां. ४ सू. ११ में. १ 

(क्षा) हा उक्षा शब्द पाहन बैलाची कल्पना कोणी तरी केली असावी. कारण उक्षा हे बैलाचेही नाव 
आहे. पंत त्या मूढाला हे समजले नाही की एव प्रचंड पृथ्वीला उचलून परण्याचे साम्थ्य बैलामध्ये कसे 
अप्नणार ? कोदून येणार ? उक्षा-वर्षा द्वार भूगोलावर जलपरिंचन करणाया सूचि नाव आहे, त्याने आपल्या 
आकर्षणाने पृथ्वीला धारण केले अहे परंतु सूर्य वौरेना धारण करणारा परे ्षराखेरीज दुसरा कोणीही नाही.. 

(प्रश्न) एव््ा मोट्या भूगोलांगा परमेश्वर कसा धारण करू शकत असेल ? 

(उत्तर) ज्याप्रमाणे अनंत आकाशापुढे मोठेमोठे भूगोल काहीच नाहीत किंवा समुद्रापुढ्वे पाण्याच्या एका 
कणासारखा म्हणजे काहीच नाही. त्याप्रमाणे त्या अनंत परमेश्षरापमोर हे असंख्य लोक (गोल) एका परमाणु 
सारे सुद्धा मटले जाक शकत नाहीत. तो आत व बाहेससर्वत्र व्यापक आहे. “बिभु: प्रजा हे यजु्वेदात 
वर्णन आहे. म्हणजे तो परमेश्वर प्रजामध्ये व्यापक होऊन स्वांचे धारण करीत आहे. जर तो खिस्ती, मुसलमान 
व पौराणिक लोकांच्या महणप्याप्रमाणे विभू म्हणजे सर्वव्यापक ससता तर तो या सृष्टिला कधीही धारण करू 
शकला नसता. कारण मिक्लाल्याशिवाय कुणी कुणाला धारण करू शकत नाही. 

यावर कोणी म्हणेल की हे सारे लोक परस्पर आकर्षणाने धारित स्थित असतील मग पुन्हा त्यांना 
परमेश्षराने धारण करण्याची काय अपेक्षा आहे ? याचे उत्तर असे दिले की ही सृष्टि अनंत आहे की सांत ? जर 
ती अनंत आहे अस्े मणत असाल तर साकार वस्तू अनन्त असू शकत नाही आणि जर ती सांत आहे अपसे तुमचे 
महणणे असेल तर ती जेथे संपली त्याच्या पलीकडे दुसरा कोणताच लोक नाही. मग कोणाच्या आक्षणाने तिचे 
धारण होणार ? जशी समशट व व्यष्टी सर्वसमुदायाचे नाव वन ठेवतात म्हणून ती सम्टी आणि एक-एक वृक्ष 
स्वतंत्रपणे पाहिला तर ती व्यषट होय. त्याप्रमाणे सर्व भुगोलांची एक समश्टी समजून त्याला जग अस्ले महटले तर. 
साय्या जगाचे धारण व आकर्षण करणारा पसमेश्नरावा चून दुसरा को णीही नाही. म्हणून तो साया जगाची रचना 
करतो तोच- 

सदांधार पृथ्चिबीमुत द्याम्‌॥ व. अ. १३.४ 

पृथ्वी आदी प्रकाशरहित लोकलोकांतर, पदार्थ तथा सूर्य आदी प्रकाशसहित लोक व इतर पदार्थ यांची 
रचना व धारण परमेश्वर करतो. तोच सर्वत्र व्यापक झाला आहे तोच सात्या जगाचा कर्ता व पर्ता (धारण 
करणारा) आहे. 

(प्रश्न) पृथ्वी आदी लोक फिरत आहेत की स्थिर आहेत ? 


किले ७७८ &.30,42233.44%3५334.>%34५3:+434 अर िक -स 
यृष्टिउत्पति १९४ आठवा समुल्लास 


ड ते फिसत आहेत, 

(श्न) कित्येक लोक अस्ते मणतात की सूर्य फिसतो व पृथ्वी फिरत नाही. तर दुप्तर काही लोक असे 
म्हणतात की सूर्य फिरत नसून पृथ्वी फिरत असते. यातील खरे कोणते? 

(उत्तर) ही दोन्ही मतते अर्ध सत्य आहेत. कारण वेदापरध्ये असे लिहिले आहे की 

“आय ॑ गौ: पृश्चिर्रमीदसंदन्मातरे £ ४८ ।पितरे च प्रयन्त्स्व: ॥! वजु. अ.३ मं.६ 
महणजे हा भूगोल जलासहित सूर्वाच्या भोवती फिरतों म्हणून भूमी फिरत असतें. 

आ कृष्णेन रज॑सा वर्त्तमानो निवेशयं॑ज्ञमृत मर्त्य च। 

हिरण्यर्येन सविता रथेन देवो यांति भुब॑नानि पश्येन्‌॥ यजु, अ. ३३ मं. ४३ 
जो सविता म्हणजे सूर्य वर्षा आदी करणारा आहे. प्रकाशस्वरूप तेजोमय, रमणीयस्वरूपासह विद्यमान 
आह, सर्व प्राणी व अप्राणी यांच्याम्थ्ये अमृतरूप वृष्टी अधवा किरणे यांच्याद्वारे अमृताचा प्रवेश करन, सर्व 
मूर्तिमान द्रव्ये दाखवित आहे, सर्व लोकांबरोबर आकर्षण गुणासह वर्तमान आहे, आपल्या परिधीमध्ये फित 
राहत. पतु तो कोणत्याही गोलाच्या भोवती फिर नाही. त्याचप्रमाणे एकेका ब्रह्मांडात (सूर्वमालिकेत) एक 
सूर्य प्रकाश देणारा असतो व इतर सर्व लोक त्याच्या प्रकाशाने प्रकाशित होणारे आहेत. जसे- 
दिवि सोमो अधि खित: ॥ अबर्ब. का. १४ अनु. | मं. १ 

जसा हा चंद्रलोक पूर्वाच्चा प्रकाशाने प्रकाशित होतो, तसेच पृथ्वी आदी लोकही यूर्वाच्या प्रकाशोने 
प्रकाशित होतात. मात्र दिवस व रात्र हे चक्र सदैव चालत असते. कारण पृथ्वी आदी लोक फिरत असताना जो 
भाग सूर्यासमोर येतो तेथे दिवस व जो भाग मागच्या बाजूस येतो तेथे रात्र असते. अर्थात जे उदय; अस्त, संध्या, 
प्रध्याह, मध्यतत्र वौरे कालावयव आहेत, ते देशदेशांतरामध्ये सदैव विद्यमान अप्तात, हहणजे जेव्हा आर्यावर्तात 
सूर्योदय होतो तेव्हा पाताछात महणजे 'अमेरिकेत' अस्त होतो ऑणि जेव्हा आर्यवर्त्त सूर्यास्त होतो तेव्हा 
पातार देशात सूर्योदय होतो. जेव्हा आर्यावर्त्तात मध्याद्न किवा मध्यरात्र असतते त्यावे्ली पाता देशात मध्यरात्र 
आणि मध्याह असते. 

जे लोक अप म्हणतात की सूर्य फिसतो व पृथ्वी फिसत नही, ते सर्व अज्ञानी आहेत, कारण तसे असते तर 
हजारो वर्षाचा दिवस व तेवदीच दीर्ष रात्र झाली अपती, काएण मूर्य पृथ्वीच्या लाखोपट मोठा अंसून तो 
पृथ्वीपासून कोट्यावधी मैल दूर आहे. म्हणूनच सूर्याला वेदांमधये ब्रध्न: नाव आहे. ज्याप्रमांणे मोहरीसमोर 
पर्वत फिरू लागला तरत्वाला खूप वेतन लागेल; आणि मोहरीला फिरायला फार वे लागणार नाही , त्याप्रमाणेच 
पृथ्वी (स्वत: भोवतती) फिस असल्यापुक्े यधायोग्य दिवस व रात्री होतात; सूर्वाच्या फिरण्यापुद्े नह. 
जे लोक सूर्य स्थिर आहे असे म्हणतात, तेरा ज्यो्तिविद्याविद नाहीत. कारण सूर्य फिस नसता तर एका 
राशिस्थानातून दुसन्या राशीत अर्थात दुसन्या जागेला तो प्राप्त झाला नसता शिवाय गुरू (मोटो) पदार्थ 
फिलल्यावाचून आकाशात नियत स्थानावर केव्हाही राह शकला नसता. 

जैन लोक महणतात की पृथ्वी फिरत नसून ती खाली-खाली जात आहें; आणि फक्त ज॑बुद्रौपामध्ये दोन 
सूर्य व दोन चंद्र आहेत. ते जणू भांगेच्या नशेत धुंद आहेत. असे का ? जर पृथ्वी खाली-खाली जात असत्ी तर 


सत्यार्थ प्रकाश १९५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


>> चक्रन झाल्याने ती छिन्न भिन्न झाली असती. खालच्या वायुला रहप्यायोगय वायूचा स्पर्श 
ज्ञाला अम्रता खालच्या लोकांना अधिक स्पर्श झाला असता आणि वाबूची गती एकाच प्रकारच्ी झाली 
अस्त. दोन सूर्य व दोन चंद्र असते तररात्र व कृष्णपक्ष यांचे अस्तित्व उसले नसते. महणून एका भूमीजवक एक 
चंद्र असतो आणि अनेक भूमीसाठी अनेक चंद्र असतो व त्या सर्वामध्ये एकच सूर्य असतो. 

(प् सूर्य, चंद्र वतारेया काय वस्तू आहेत ? त्यांच्यावर मनुष्यादी सृष्टी आहे का नाही ? 

(उत्तर) हे सर्व भूगोल लोक आहत व त्यांमध्ये मनुष्यादी प्रजाही राहते. कारण- 

एतेषु हीद ६ सर्वे बसुहितमेते हीद ६ सर्वे बासयन्ते, तद्दिद < सर्व बासयन्ते 
तस्माद्सव इति॥। हर. प्रणा. १४ढ्रा. द। के. | व. ४ 

पृथ्वी, जल, अनी, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र आणिसूर्य यांचे नाव वसू यासाठी आहे की यांच्यामध्येच 
सर्व पदार्थ व प्रजा वास करतात; आणि हेच सर्वाना वस्वितात. ज्याअर्धी हे निवासाची घरे आहेत त्याअर्थी 
त्यांनो वसू नाव आहे. पृथ्वीप्रमाणेच सूर्य, चंद्र व नक्षत्रे वसू आहेत. त्यापुढे त्यांच्यावरही वाप्रकारे माणसे 
असणारयात काय संदेह ? शिवाय परमेश्वराचा पृथ्वी हा एक लहानसा गोल मुुष्यादी सृषि ' भरलेला आहे. तर 
काय इतर सारे लोक शून्य रिकामे असतील ? परमेश्नराचे कोणतेही कार्य निष्प्योजन होत नाही. मग इतक्या 
असंख्य गोलांवर मनुष्यादी: सृष्टिनसेल तर ईश्वराचे प्रयोजन कसे सफ होक शकणार ? म्हणूनः सर्वत्र मुनुष्यादी 
सृष्टि आहे, 

(प्रश्न) यापृथ्वीवरील मनुष्यादी सृष्चिची जी आकृति व अवयव आहेत, तसेच इतर गोलांवर असतील की 
वेगक्ने अस्तील ? 

(उत्तर) आकारंमध्ये थोडाफार फरक असण्याची शक्यता आहे. या जगात चिनी, हवशी व आर्यावर्त, 
यूरोप वार देशांतील लोकांचे अवव व रंगरूप आणि 'आकृतिचा धोडा-थोडा फरक आहे, तम्राच वेगवेगढ्या 
ग्रहांवरील लोकांमध्ये भेद असतात. परंतु ज्या जातीची जशी सृष्टि या जगात आहे, तशाच प्रकारची सृष्टि अन्य 
लोकातहीं आहे. म्हणजे था जगातील लोकांच्या शरीराच्या ज्या-ज्या जागी डोल्े बारे इंद्रिये असतात त्याच 
जागी इतर 23 02०००४० शरीरातही तशाच प्रकारचे अवयव मुद्धा तसेच असतात, कारण- 

चन्द्रमसों धाता यंथापूर्वमंकल्पयत्‌। 

दिव्वच पृथ्िवीं चान्तरिक्षमथो स्व: ॥ कम. १०।. १९. मं.३ 

(धाता) परम ज्याप्रमाण सूर्य, चंद्र, गौ, भूमी, अंतरिक्ष व तत्रस्थ विशिष्ट सुखदायक पदार्थ पूर्वच्या 
कल्याम!ध्ये रचले होते, तसेच ते या कल्पात म्हणजे या सृश्ति रचले अहेत; आणि सर्व 'लोकलोकांतरमध्येही ते 
तसेच बनविले आहत. त्यांत किंचित मात्र फरक नाही- 

(प्रश्न) ज्या वेदांचा या जगात प्रकाश अहे। त्यांचाच प्रकाश त्या लोकांमध्ये आहे किंवा वही ? 

(उत्तर) होय! त्यांचाच प्रकाश तेथेही आहे. ज्याप्रमाणे एका 'राजाची राज्यव्यवस्था नीति त्याच्या 
राज्यात सर्वत्र सारखी असते त्याप्रमाणे राजराजे श्वर परमेश्वराची वेदोक्त नीती त्याच्या सृक्षिपपी- संपूर्ण राज्यात 
सारखीच अहे. 


2७:32:4225 22223: न न जिन 
सृष्टिउत्पति १९६ आठवा समुल्लास 


(अश्न) जरहे जीव आणि प्रकृतिस्थ तत्चें अनादी आहेत व ती ईश्वराने बनविलेली नाहीत तर ती स्वतंत्र 
असल्यामुद्रे त्यांच्यावर ईश्वराचा अधिकारही असता कामा नये. 

(उत्तर) ज्याप्रमाणे राजा व प्रजा हे समकालीन असतात आएि प्रजा राजाच्या आधीन अप्तते त्याचप्रमाणे 
जीव व जड़ (अचेतन) पदार्थ परमेश्नराच्या आधीन आहत तर परमेश्वर सारी सृष्टिबनविणारा, जीवांगा त्यांच्या 
कर्मांची यधायोग्य फल देणारा, सरवांचे वथावत रक्षण करणारा आणि अनंत स्रामथ्य॑युक्त आहे तर अल्प 
सामर्ध्यवान आणि जड़ (अचेतन) पदार्थ त्याच्या आधीन का ससावेत ? म्हणुर जीव हा कर्म करण्यास स्वतंत्र 
परंतु केलेल्या कर्मांची फके भोगण्यात ईशक्षााच्या व्यवस्ेमुक्े पर॑त्र आहे. याउलट परमेश्वर हा पर्वशक्तिमान 
विश्वाची निर्मिती, संहार व पालन सर्व जगाचे करणार आहे. 

हा आठवा समुल्लास्त पूर्ण झाला, पुददील समुल्लासात विद्या, अविद्या, बंध व मोक्ष यांविषयी 
लिहिण्यात येईल. 

इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाबिभूषिते सृष्ट्युत्पत्तिस्थितिप्रलयविषये 
अष्टम: समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥८॥ 


मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एप. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेछा 'सत्यार्थ प्रकाश' या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेक्की मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 


म्हणुन वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्‍्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवड़ीप्रमाणे कुदून ही वाचन केले तरी 
वाचकांना निश्चितच लाभ होईल. 


सत्वार्थ प्रकाश १९७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


> 

विद्या व अविद्या विवेचन 
ख्िद्यां चार्वि्यां च यस्तद्वेदोभय॑ * सह। 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा ॥ क्यु, अ. ३० में, १४ 


जो मनुष्य विद्या व अविद्या यांच्या >2+०००म 'एकाच बेत्ली जाणतो तो अविश्ेच्या म्हणने कर्मों पासनेच्या 

योगाने मृत्यूला जिंकून विद्येने महणजे यथार्थ जानान मोक्षाला प्राप्त होतो. 
अविद्येचे लक्षण 

ऑसित्याशजिद:लानात्म तिल िचुदान सम हर] 

हे योगसूत्रातील वचन आहे, हे जग व 'आहेत असे वाटणे, 
जे कार्यरूप जग दिसते व ऐू ेते, ते पूर्व पासुन सदैव अप्रेच राहिले आहे व पुढेही राहणार अहे, योगबाच्या 
योगाने देवांचे हेच शरीर सदैव राहते, अशी विपरीत बुद्धी होणे हा अविद्धेचा प्रथम भाग आहे. 

अशुचि मणजे मलयुक्त पदार्धाना आणि कामवासना, मिध्याभाषण, चोरी इत्यादी अपवित्रात पवित्र 
बुढ्वि ठेवणे हा दुसरा भाग अहे, अत्यंत विषयसेवनरूपी दुःखामध्ये सुख बुद्धि हा तिसरा भाग आहे. अनात्म 
पदार्थामध्ये आत्मबुद्धी करणे हा अविद्येचा चौधा भाग आहे. या चार प्रकारच्या विपरीत ज्ञानाला: अविद्या असे 
महणतात. वाहन जौ विपरीत म्हणजे अनित्याला अनित्य, नित्याला नित्य, अपवित्नाला अपवित्र, पवित्राला 
पवित्र, दुःखाला दुःख, सुखाला सुख, अनात्म्याला अनात्मा आणि आत्याला आत्मा असे ज्ञान होणे हीच 
विद्या होय. अर्थात 

वेत्ति यथावत्‌ तत्त॑ पदार्थस्वरूपं यया सा विद्या यया तत्तस्वरूप॑न जानाति प्रमादन्यस्सिन्न्यत्निश्चिनोति 
यया साइविद्या॥ 

जिच्या योगाने पदार्थाच्या यथार्थ स्वरूपाचा बोध होतो ती विद्या आणि जिच्या योगाने तत्तस्वरूप 
जाणले जात नाही, एकात दुसन्याची बुद्धि होते, तिला अविद्या असे म्हणतात. तसेच' कर्म व उपासना यांना 
अविद्या यासाठी म्हणतात. ती बाह्य व आंतरिक क्रियाविशेषणाचे नाव आहे, ज्ञानविशेषाचे नाही. म्हणूनच 
वरील मंत्रात सांगितले आहे की शुद्ध कर्म व परमे श्वराची उपासना: यांखेरीज मृत्यू व दुःख वातून कुणीही पार 


विद्यावअबिद्या विवेचन १९८ नववा समुल्लास 


के अर्थात पवित्र कर्म, पवित्र उपासना आणि पवित्र ज्ानानेच मुक्ती मिक्तते; आणि अपवित्र कर्म, 
मिथ्याभाषण आदी पाषाणमूर्ती आदीची उपासना आणि मिध्याज्ञान यांच्यामुल्े बंधन होते. 
कोणीही माणूस एक क्षणदेखील कर्म, उपासना व ज्ञान वांती रहित होत नाही. प्हणुन धर्मयुक्त सत्यभाषणादी 
कर्मे करणे आणि मिध्या भाषणादी अधर्माचा त्याग करणे. हेच मुक्तीचे साधन आहे. 

बंधमोक्षाची नित्यनैमित्तिकता 


(प्रश्न) पुक्ती कोणाला प्राप्त होत नाही ? 
(उत्तर) जो बद्ध आहे त्याला मुक्ती मिक्तत नही. 
(प्रश्न) बढ कोण अहे ? 
(उत्तर) जो अधर्म व अज्ञान यात अडकलेला जीव आहे. 
(प्रश्न) बंध व मोक्ष हे स्वाभाविक आहेत की नैमित्तिक ? 
. . (उत्तर) नैमित्तिकापासून कारण ते स्वाभाविक असते तर बंध आणि मुक्तीची निवृत्ती कथी 
गालीच नसती, 


(प्रश्ठ) न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधक: । 
नयुपुथुे बै मुक्तड़त्येषा परमार्थता ॥। पैडादैय कॉरका 7. २ कां. ३२ 
ही मांडूक्य 'कारिका आहे. जीव व ब्रह्म असल्यामुद्रे वस्तुत: जीवाचा विरोध महणजे तो 


कधी अन्ञानाच्या आवरणात येत नाही, जन्म घेत नाही, बंधामध्ये पडत नाही, तो साधक नाही व काही साधनाही 
करीत नाही, तो कधी मुक्त होष्याची इच्छा करीत नाही आणि त्याची कप मुक्ती होत नाही कारण परमाथनि तो 
(तत्ततत:) बंधच झाला नाही तर मुक्ती कसली ? 

(उत्तर) आधुनिक वेदांती लोकांचे हे म्हणणे खरे नाही. कारण जीवाचे स्वरूप अल्प असल्याने तो 
आवरणात येतो, तो शरीरासहित प्रकट रूपने जन्म घेतो. पापरूप कर्मांची फरे भोगण्यासाठी भोगरूप बंधात 
अडकतो, त्या बंधातून सुटण्याचे उपाय करतो. दुःखातून सुटण्याची इच्छा बाढगतो; आणि दुःखातून मुक्त 
होऊन परमानंद परे श्वराची प्राप्ती करून घेऊन मुक्तीचाही उपभोग घेतो. 

(प्रश्न) हे सारे धर्म देहाचे व अंता करणाचे आहेत, जीवाचे नव्हेत. कारण जीब तर पापपुण्यरहित 
साक्षीमात्र आहे. शीत, उष्ण आदी शरीरादिकांचे धर्म आहेत. आत्मा हा निरलेप आहे. 

(उत्तर) देह आणि अंत:करण हे जड़ (अचेतन) आहेत. त्यांना शौतोष्णाची प्राप्ती व भोग असत नाहीत. 
ज्याप्रमाणे दगडाला शत व उष्णता यांची जाणीव अथवा भोग नसतो जे मनुष्यादी चेतन प्राणी त्याला स्पर्श 
करतात त्यांनाच शौतोष्णांची जाणीव होते व ते त्याचा उपभोग घेतात. त्याचप्रमाणे प्राणही जड़ (अचेतन) 
आहेत. त्यांना भूक व तहान लागत नाही. परंतु ते प्राण असणान्या जीवाला तहान- भूक लागते, याचप्रमाणे 
मनही जड़ (अचेतन) आह. त्याला नहरई-नाशोक होत नाही. पण मताद्वारे जीव हा हर्ष-शोक, सुख-दुख यांचा 
उपभोग धेतो. ज्याप्रमाणे बहिष्करण (बाह्य) श्रोतरादी इंद्रिाद्रे ब्यावाईट शब्दादी विषयांचे ग्रहण करून जीव 
सुखी किंवा दुःखी होतो, त्याचप्रमाणे अंतःकरणाच्या म्हणजे मन, बुद्धी, चित्त व अहंकार यांमुक्के संकल्प, 
विकल्प, निश्चय, स्मरण व अभिमान करणारा जीव शिक्षेस व मोटे पणास पात्र ठरतो. 


सत्यार्थ प्रकाश १९९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


हज तलवारीने मारणारा दंडनौय होतों शिक्षेस पात्र असतो पण तलवार शिक्षेला पात्र नसते 
त्याचप्रमाणे देहेंद्रिये, अंतःकरण व प्राण या साधरांनी बरी-वाईट कृत्ये करणारा- जीव सुख-दुःखाचा भोक्ता 
असतो. जीव हा कर्मांचा साक्षीदार नसू कर्ता व भोक्ता आहे. कर्माचा साक्षीदारतर एक, अद्वितीय परमात्मा 
आहे. जो कर्मे करणात जीव आहे, तोच कर्मामध्ये लिप्त होतो: तो (ईश्वर्ी नब्हे अथवा) ईएवर साक्षीही नाही: 

(प्रश्न) जीव हे ब्रह्मचे प्रतिबिंब आहे. ज़्याप्रमाणे आस्सा। 'फुटल्याने बिंदाची काही हावी होत नाही, 
त्याचप्रमाणे जोपरयत अंतःकरणामधेयेब्रह्मचे प्रतिबिंब असणारा जीव तोषयंत आहे की जोपयँत तो अंतःकरणाची 
उपाधी असतो जेब्हा अत:करण ना पावते तेव्हा जीव मुक्त होते. 

(उत्तर हे बोलणे पोरकटपणाचे आहे, कारण प्रतिबिव हे साकाराचे साकाग होते जसे मुख व दर्पण हे 
आकायुुक्त आहेत आणि पृथकही आहेत. जर पृथक सील तर त्याचे प्रतिबिब पढ़ू शकत नाही. ब्रह्म हे 
निराकार व सर्व व्यापक असल्यामुल त्याचे प्रतिबिंब सुद्धा होक शकत नाही. 

(प्रश्न) पाहा ! खोल, स्थिर व स्वच्छ पाण्यामध्ये निराकार व व्यापक आकाशाचे (प्रतिबिंब) 
आभास होतो. त्याचप्रमाणे निर्मक अंतःकरणात पसे क्षाचा आभास असतो महणजे प्रतिविंव पड़ते. त्याला 
चिदाभास महणतात, 

(उत्तर) ही सारी बालबुद्धीची निरर्थक बड़बड आहे- कारण आकाशहे दृश्य नाही तर त्याला डोल्वयांनी 
कोणीही का म्हणून पाह शकतो ? 

(प्रश्न) हे जे वर निक्के व अंधुक असे दिस्ते ते आकाश नि दिसते की नाही ? 

(उत्तर) नाही, 

(प्रश्न) तर मग ते काय आहे ? 

(उत्तर) पृथ्वी, जल व अनी यांचे वेगवेगे जसरेणू दिसतात. त्याच्यामध्ये जो निक्रेपणा विसतो तो जास्त 
पाणी जे पावसाच्या रुपने पहते त्यामुल्के ते निछे आहे आणि जो धुरकटपणा दिसतो, ती पृथ्वीवरून 'उडालेली 
धूछ वाताबरणात फिरत असल्याची दिसते. तिचेचच प्रतिबिंब पाण्यात किवा आएशात पडलेले दिसते. ते 
आकाशाने प्रतिबिंब कथीही नसते. 

(प्रश्न) जसे आकाशाचे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश, व महदाकाश असर भेद व्यवहागात होतात तसेच 
ब्रह्मचेही ब्रह्मांड व अंत:करण या दोन उपार्ी भेदाने ईश्वर व जीव नावे आहत, जेब्हा घटादी' पदार्थ नष्ट होतात 
तेब्हा महदाकाशच म्हटले जाते. 

(उत्तर) ही गोष्ट डडवणी लोकांची आहे: कारण आकाश कटी ठि्न-भिन्न होतनाही.. व्यवहारापध्ये 'घट 
(माठ) आणा' इत्यादी व्यवहार होतात. 'माठातील आकाश (घटाकाश) आणा' असे कोणी म्हणत नाही, 
महणून तुमची ही गोष्ट बरोबर नाही. 

(प्रश्न ज्याप्रमाणेसमुद्रात मासे व झर कीटक फिसतात आणि आकाशात पक्षी कौर उठता, त्याकप्माणे 
चिदाकाश ब्रह्मामध्ये सारी अंतःकरणे फिस असतात. तो स्वतः जड़ (अचेतन' (७०३४४ परंतु सर्वव्यापक 
परमेश्वराच्या सत्तेने जसे असौच्या सात्रिध्याने लोखंड गरम होते तसे अंतःकरणे होत असतात, ते 
जसे चालते आणि आकाश तसेच ब्रह्न हे स्थिर आहेत, त्याप्रमाणे जीवाला ब्रह्म मानण्यात काही दोष येत नाही.. 


30:49 ४८.3: 3 3८ स्कमक 2 परम > 
विद्यावअविद्या विवेचन २०० नववा समुल्लास 


ः तुपचा हा हृषतही सत्य नाही. कारण जर सर्वव्यापक ब्रह्म अंतःकरणामध्ये प्रकाशमान होऊन 
जीव बनते तर त्याच्यामध्ये सर्वज्ञत्व आदी गुण येतात की नाही ? आवरण असल्यामुढे त्यात सर्वज्ञता वौरे गुण 
येत नाहीत असे तुम्ही म्हणत असाल तर मग अस्े सांगा की ब्रह्म आदृत्त व खंडित आहे की अखंडित ? ब्रह्म हे 
अखंडित आहे असे तुमचे महणणे असेल तर त्याच्यामध्ये कोणीही पडदा टाकू शकत नाही. जर पढ़दा नाही तर 
सर्वज्ञता का नाही ? ते आपल्या स्वरूपाला विसरून अंत:करणासह चालणान्या सारखा आहे. परंतु स्वरूपत: 
ते काय हालचाल करीत नाही ! जेव्हा स्वतः चालत नाही तर अंत:ःकरण जितके जितके आपनले पूर्व चि प्राप्त 
स्थान प्रोडते आणि पुढेपुद्दे सरकत जाईल तेथे त्या त्या ठिकाणचे ब्रह्म भ्रांत, अज्ञारी होईल आणि जितके 
जितके अंत:करण सुटत जाईल तेथील ब्रह्म ज्ञानी, पवित्र व मुक्त होत जाईल असे महणावे लागेल. कारण सृष्टि 
निर्मितीच्या ब्रह्म्धाला अंत:करण बिघड्वीत जाईल आणि बंध व मुक्ति देखौल क्षणोक्षणी होत राहील. तुम्ही 
महणता तसे जर झाले तर कोणत्याही जीवाला पूर्वी पाहिलेल्या व ऐकलेल्वा गोशैचे स्मरण राहिले नसते. कारण 
ज्याब्रह्माने (अंत:करणासह जे) पाहिले व ऐकले ते राहिले नाही म्हणूर बह्म जीव व जौव ब्रह्म हे एक कधीच होत 
नाहीत. ते नेहमीच वेगवेगछे असतात. 

(प्रश्न) हा सारा केवक अध्यारोप आहे म्हणजे एका वस्तूवर दुस्या वस्तूचा आरोप स्थापणे वाला 
अध्यारोप अस्े महणतात. येथे ब्रह्म या वस्तृमध्ये सान्‍्या जगाचा व त्याच्या व्यवहाराचा अध्यारोप करून 
जिज्ञासूला बोध करविला जातो वस्तुत: सर्व ब्रह्मत आहे, 

(प्रश्न) अध्यारोप करणारा कोण आहे ? 

(उत्तर) जीव, 

(प्रश्न) जीव कोणाला म्हणतात ? 

(उत्तर) अंत:करणावच्छिन्न चेठगाला जीव असे म्हणतात. 

(प्रश्न) अंतःकरणावक्तिन्न चेतन हे दुसरे आहे की तेच ब्रह्म आहे ? 

(उत्तर) तेच ब्रह्म आहे. 

(प्रश्न) मग ब्रह्मानेच आपल्यामध्ये जगाची खोटी कल्पना केली काव ? 

(उत्तर) होय. त्यामुके ब्ह्माची काय हानी होणार ? 

(प्रश्न) जो मिध्या कल्पत्रा करतो तो खोटा होत नाही काव ? 

(उत्तर) नाही. कारण जे मन व वाणी वांती कल्पित अथवा कथित असत्ते ते सारे खोटे असते. 

(प्रश्न) तर मग मनाने व वाणीने खोटया कल्पना करणारे व खोट बोलणारे ब्रह्म कल्पित व मिथ्यावादी 
झाले कीनाही ? 

(उत्तर) होव. हा आरोप आम्हाला इृष्टापत्ति आहे. बाहरे! मिध्या वेदांतवादी लोकानो ! तुम्ही सत्यस्वरूप, 
सत्यसंकल्प, सत्यकाम पसमेश्वराला मिध्याचारी करून टाकले काय हेच तुमच्चा दुर्दशेचे कारण नाही आहे ? 
कोणत्या उपनिषदात, मूत्रात अथवा वेदात लिहिले आहे की परमेश्वर हा मिध्यासंकल्प व मिथ्यावादी आहे ? 
चोराच्या उलट्या बोंबा किंवा चोर तो चोर, वर शिरजोर या लोकोपचारासारखी तुमची गत दिसते. कोतवालाने 


सत्यार्थ प्रकाश २०१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


जि शिक्षा कपणे हे योथ आहे. पण चोरानेच कोतवालाला शिक्षा करणे ही उलटीच गोष्ट झाली. त्याचप्रमाणे 
तुम्ही स्वत: मिध्यासंकल्पी व मिथ्यावादी होकन आपला तो दोष | निष्कारण ब्रह्माला लावीत आहात, 

ब्रह्म जर मिध्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिध्याकारी असते तर सर्व अनंत ब्रह्म तसेच झाले असते. पंत ब्रह्म तर 
एकरस, सत्यस्वरूप, सत्यमानी, सत्यवादी व सत्यकारी आहे हे सर्व दोष' तुमचे आहत ते ब्रह्माचे गाहीत, 

जिला तुम्ही विद्या म्हणता ती तर अविद्या आहे; आणि तुमचा अध्यारोपही खोटा. आहे, कारण आपण 
ब्रह्म मसताना स्वतःला ब्रह्म व ब्रह्माला जीव समजगे हे मिध्याज़ान (ज्ञान) नाही तर काय आहे ? जो सर्वजञ व 
सर्वव्यापक आहे तो परिच्छिन्न अज्ञानात व बंधनात कधी पड़त नाही. कारण अन्ञान, परिक्तिन्न, एकदेशी, 
अल्प व अलपज्ञ जीवास होत अस्तो. सर्वज्ञ, सर्वव्यापी ब्रह्ममध्ये ते नाहीत. 

मुक्ती व बंध यांचे वर्णन 

(प्रश्न) मुक्ती कशाला महणतात ? 

(उत्तर) “मुअन्ति पृथग्भवन्ति जना यस्यां सा मुक्ति: जिच्यामुढ्े सुटका होते तिला 
मुक्ती असे महणतात. 

(प्रश्न) कशापासून, कोणापायून सुटणे ? 

(उत्तर) ज्याच्यापाून सुटावे अशी इच्छा सर्व जीव करतात. 

(प्रश्न) कशापायून मुटण्याची इच्छा जीव कात ? 

उत्तर) दुःखापासून सुटावे अशी इच्छा सर्व जीव ठेवतात. 

(प्रश्न) कशापासून सुदू इच्छितात ? 

(उत्तर) दु:खापासून. 

(प्रश्न) दुःखापासून सुदूर जीव कशाला प्राप्त कल्तात व ते कोठे राहतात ? 

(उत्तर) ते सुख प्राप्त करतात व ब्रह्मात राहतात.. 

(प्रश्न) मुक्ती व बंध कोणकोणत्या गो्टीपायून होतात ? 

(5त्तर) पसश्वराच्या आज्ञेचें पालन करणे, अप्र्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार, वाई व्यसने याच्यापासून 
दूरगहणे आणि सत्य भाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपातरहित न्याय बधर्म याँची वृद्धी करणे, पूर्ोक्ति प्रकारने 
पर्ची सतुती, प्रार्थना व उपासना महणे योगाध्यास करे; विद्या शिकणे व 'शिकवणे; धमनि पुरुषार्थ 
करून ज्ञानाची उन्नती कर; सर्वात उत्तम साधनांचा वापर करे; आणि जे काही करावयाचे ते सर्व पक्षपातरहित 
न्यायधर्मानुसारच करणे इत्यादी साधनांनी मुक्ती मिकवते आणि याहू विपरीत ईक्षराची आज्ञा भंग करे बारे 
कामानी बंध होतो. 

(प्रश्न) पुक्तीमध्ये जीवाचा लय होतों की तो विद्यमान राहत ? 

(उत्तर) तो विद्यमान राहतो.. 

(प्रश्न) तो कोठे राहतो ? 

(उत्तर) तो ब्रह्मामध्ये राहतो. 


न न सन जन नमन सास 
विद्यावअविद्या विवेचन रग्र नववा समुल्लास 


हे ब्रह्म कोठे आहे ? तो मुक्त जीव एके ठिकाणी राहतो की स्वेच्छेने सर्वत्र संचार करतो ? 

(उत्तर) ने ब्रह्म सर्वर पूर्ण आहे त्याच्यातच मुक्त जीव अव्याहतगती म्हणजे त्याला कसलाही अडधहा 
नाही, विज्ञान आनंदपूर्वक स्वतंत्रपणे संचार करतो. 

(प्रश्न) मुक्त जीवाला स्थूल शरीर असते की नाही ? 

(उत्तर) नाही. 

(प्रश्न) मग तो सुखाचा व आनंदाचा उपभोग कप्ता बेतो ? 

(उत्तर) त्याचे सत्य संकल्पादी स्वाभाविक गुण व सामर्थ्य ही सर्व टिकून रहतात, मात्र त्याचा भौतिक 
(शरीराशी) संबंध राहत नाही. जसे, 

श्रृण्वन श्रोज्न भवति, स्पर्शयन्‌ त्वग्भवति, पश्यन्‌ः , रसयन्‌ रसना 
भबति, जिप्रन्‌ घ्राणं भवति, मन्‍्वानो मनो ८35: ७०% न्‌ बुद्धि्भवति, 
चेतयंश्ित्तम्भ वत्यहड्कुर्बाणो5हड्डरो भवति॥ शतपध. कां. (४ 

मोक्षामध्ये भौतिक शरीर अथवा इंद्रियांचे गोलक जीवात्य्याबरोबर राहात नाहीत., परत ्याचे स्वाभाविक 
शुद्ध गुण राहतात. जेव्हा तो ऐकण्याची इच्छा करत तेव्हा कान, स्पर्श करू इच्छितो तेव्हा त्वचा, पाहण्याची 
इच्छा बाढगतो तेव्हा डोढे, स्वादासाठी जीभ, वास घेण्यासाठी नाक, संकल्प- विकल्प करण्याच्या वेली मन, 
निश्चय करण्यासाठी बुद्धी, स्मरण करण्यासाठी चित्त व अहंकारासाठी अहंकारूप स्वशक्ती योगाने जीवात्मा 
मुक्तावस्थेत जातो आणि मुक्तीमध्ये त्याचे संकल्पमात्र शरीर असते. ज्याप्रमाणे शरीराच्या आधाराने इंद्रियांच्या 
गोलकांद्वारे जीव आपले कार्य करतो, त्याप्रमाणे (हे शरीर नसतागा) मुक्तीमध्ये आपल्या शक्तीने तो सर्व 
आनंदाचा उपभोग घेतो. 

(प्रश्न) त्याची शक्ती किती प्रकारची व केवदी आहे ? 

(उत्तर) मुख्य शक्ती एकाच प्रकारची आहे. परंतु बढ, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गती, भीषण, 
विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्ेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, 
दर्शन, स्पर्शन, स्वादन आणि गंधग्रहण व ज्ञान या चोवीस प्रकारच्या सामशथ्याँनी युक्त असा जीव आहे. यांच्या 
योगानेच तो मुक्तीमध्येही आनंदाची प्राप्ती व त्याचा उपभोग करो. 

मुक्तीमध्ये जीवाचा विलय झाला तर पुक्तीचे सुख कोणी उपभोगीले असते ? जे लोक जीवाच्या नाशलाच 
मुक्ती समजतात ते महामूर्ख आहेत. कारण सर्व दु:खापासून मुक्त होऊन आनंदस्वरूप, सर्वव्यापक, अनंत 
परमेश्ररामध्ये जीवांचे आनंदात राहणे, हीच जौवाची मुक्ती होय. वेदान्त शारीरिक मूत्रामध्ये म्हटले आहे की, 

अभाव बादरिराह होवम्‌॥ वेदानतद. अ. ४ पा. ४ हू. १० 

बादरी हा व्यासाचा पिता होय. ते मुक्तीमध्ये जीवाचा त्याच्याबरोबर मनाचा भाव अस्तो असे तो मानतो, 
अर्थात जीव आणि मन (यांचा मुक्तीमध्ये) लय होतो असे पराशर मुनी मानीत नाहीत तसेच, 

भाव: ल्र्‌॥ वेदान्त द. अ. ४ पा. ४ यू. ११ 

आचार्य जैमिनी मुक्त पुरुषाबरोबर मनासारखे सूक्ष्म शरीर, इंद्रिय, प्राण वगैरेही विद्यमान असतात असे 
मानतात. त्यांचा अभाव मानीत नाहीत. 


सत्यार्थ प्रकाश २०३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


हि 'बादरायणो5त: ॥ देदान् द. अ. ४ पा. ४ सू. १२ 

व्यासमुनी मुत्तीमध्ये पूर्वोक्त साथनांचा भाव व अभाव है दोन्ही/अप्ततात असे मानतात. अर्थात 
शुद्ध साम्ध्ययुक्त जीव मुक्तीमध्ये विद्यमान असतो; आणि अपविव्ञता, पापाचरण; दुःख, अज्ञान आदीचा 
अभाव ते मानतात., 

यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 

न बिचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥॥ कगे.अ- 2३ क्ष, १० 

हे उपनिषदाचे वचन आहहे जेव्डा शुद्ध मन युक्त पाच जानिये जीवाबरोबर राहतात आणि बुद्धिचा निश्चय 
स्थिर असतो तेव्हा त्या स्थितीला परमगती म्हणजे मोक्ष असे म्हणतात. 

य आत्या अपहतपात्मा बिजरो विमृत्युर्विशोको5जिजिघत्सो$पिपासः 
सत्यकामः सत्यसझ्डल्पः सो 5न्लेषटवव्यः स बिजिज्ञासितव्य: सवांश 
लोकोनाप्नोति सर्वाश्ष कामान्‌ यस्तमात्मानमनुवरिद्य विजानातीति ॥ छल्‍्दो. रण: ४ 
त॑. ७यं- ! स वा एप एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान कामान्‌ पश्यन्‌ रमते ॥ य एते 
ब्रह्मलोके त॑ बा. हक 22० ४5४०८» सर्वे च लोका आत्ता:सर्वेच 
कामा:स सर्वा ऐश्व सर्वा 3श्न कामान्यस्तमात्मा-नमनुविद्य 
बिजानातीति ॥ छत. 7. ८४. १२7. ५.६ नमघबन्‍्मत्य॑ बा इृद ६ शरीरमात्त मृत्युना 
तदस्या5मृतस्याशरीरस्यात्म-नोउथ्विष्ठानमात्तो वै सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां नै 
सशरीरस्थ सतः प्रियाप्रिययोर-पहतिरस्त्यशरीरं खराब सन्त न प्रियाप्रिये 
स्पृशत: ॥ छादो. प्रण. ८ बं. १२४. १ 

जो परमेश्वर अपहतपात्मा सर्व पापे, जरा, मृत्यू, शोक, क्षुधा व पिपास्ा यांरी रहित, सत्यकाम व 
सत्यसंकल्प आहे, त्याचा शोध ; व त्यालाच जाणप्याची इच्छा बाल्गावी पे श्षराच्या संपकांपुके जो मुक्त 
जीव सर्व लोकांना व सर्व कामांना प्राप्त होतो, जो फरमेश्नराला जाणून धेकन मोक्षाचे साधन व स्वत: ला शुद्ध 
करणे जाणतो तो मुक्ती प्राप्त जौव शुद्ध दिव्य नेत्र आणि शुद्ध मन यांच्या योगाने कार्याला' 'पाहतो वत्या प्राप्त 
करन त्यांमध्ये रममाण होतो. 

जे याब्रहलोकामाये महणजे दर्शनीय परे ्षराम!्ये स्थित होकर मुक्त जीव मोक्ष सुखाचा उपभोग घेतात 
आणि सर्वांचा अंतर्याभी आत्मा असलेल्या याच पर्ेश्वराची उपासना मुक्तीची प्राप्ती करणारे विद्ात लोक 
कर्तात. यामुके त्यांना सर्व लोक सर्व कामना प्राप्त होतात, म्हणजे (ते उपासक) जे-जे संकल्प कखात ते-ते 
पूर्ण होऊन त्यांना ते-ते लोक व ते-ते काम प्राप्त होवात आणि: ते मुक्त जीव स्थूल शरीर सोडून संकल्पमय 
शरीराने आकाशामध्ये, पसेश्वरामध्ये संचार करतात कारण जे शरीर युक्त असतात ते ऐहिक' वुःख़रहित होक 
शकत नाहीत. 

जे प्रजापतीने इंद्ाला सांपितले की, " हे परमपुज्य धनबुक्त पुरुषा  हेस्थूल शरीरमरणपर्मी आहे आणि 
पिंहाच्या जबड्यात बकरी सापडलेली असावी तत्यप्रमाणे हे शरीर पृत्यूच्या-जबड्चात सापडले ले आहे . तेहे 
शरीर मरणाचे व शरीसहित जीवात्म्याचे निवासस्थान आहे.' 


विद्यावअविद्या विवेचन र्ग्ड नवबा समुल्लास 


महणूनच हा जीव सुख आणि दु:ख यानी सदा ग्रस्त राहत असतो. कारण शरीरासहित जीवाची ऐहिक 
प्रसन्नतेची निवृत्ती होतच असते; आणि जो शरीरहित मुक्त जौवात्मा ब्रह्मामध्ये राहतो त्याला ऐहिक सुखदुःखाचा 
स्पर्शही होत नाही तथापि तो सृदा आनंदातच रहतो. 


(प्र्च) जीवाला मुक्ती मि्लाल्यानंतर तो पुन: कथी उन्ममरणरूपी दुःखामरध्ये येतो की नाहीं ? कारण 
नच पुनराजर्त्तते न च पुनरावर्त्तते इति॥ छादो. प्रय. ८७. १५ 
अनावृत्ति: शब्दादनावृत्ति: शब्दात्‌। वेदात द. अ. पा. ४ मू. ३३ 
यद्‌ गत्वा न निवर्ततन्ते तद्धाम परम मम ॥| गा. अ. १६ इलो. ६ 
इत्यादी वचमाँवरून लक्षात येते की मुक्ती तीच आहे जी संसार दुःखापासून निवृत्त होकन जीवाला एकदा 
मुक्ती मिक्लाल्यानंतर ती सोडून तो पुन: या जगात कधी येत नही. 
(उत्तर) हे म्हणणे बरोबर नाही. कारण वेदामध्ये याचे खंडन केले आहे. 
कर्य॑ नूने क॑तमस्यामृतानां मनांमहे चारू देवस्थ नाम॑। 
को नों मह्या अर्दितये पुन॑र्दात्‌ पितरें च हशेयें मातरें च॥१॥ कम! रू. २४.१ 
| (प्रश्न) कोणाचे नाव पवित्र आहे असे आम्ही समजावे ? कोण नाशरहित पदार्धामध्ये असणारा देव सदा 
प्राशस्वरूप आहे ? कोण आम्हाला पुक्तीच्या सुखाचा उपभोग कखून पुनः या जगात जन्याला घालतो आणि 
ऑईवडिलांचे दर्शन करवितो ?॥ १॥ 
| अस्ेर्व॒य प्रंथमास्यामृतानां मनांमहे चार्रू देवस्य नामे। 
| सो महा अर्दितये पुन॑र्दात्‌ पितरें च हशेय मातर च॥२॥ कम! पू.२४मं२ 
| (उत्तर) या स्वप्रकाशस्वरूप, (ज्ञागस्वरूप) अनादी, सदापुक्त परमेश्वराचे नाव पवित्र आहे असे आम्ही 
जाण॑बे: जो आम्हाला पुक्तीमध्ये आनंदाचा उपभोग करवून पुन: पृथ्वीवर आईवडिलांच्या संबंधाने जन्म देकन 
त्यांचेदर्शन घड़वितो तोच परपेश्वर पुक्तीची व्यवस्था करतो. तोच सर्वांचा स्वामी आहे. ॥ २॥ 
इदानीमिब सर्वत्र नात्यन्तोच्छेद: ॥३॥ छांज्य. ब. !। हू. १५९ 
ज्याप्रमाणे सध्या काही जीव बद्ध व काही मुक्त आहेत, तसेच ते सर्वदा राहतात, बंध व मुक्ती यांचा 
पूर्णपे विच्छेद कधी होत नाही. तरीपण बंध व मुक्ती ही कायमची नसतात. ॥३॥ 
(प्रश्न) तदत्यन्तबिमोक्षोइवर्ग: ॥ याव. अ. १ जा, हू. २२ 
हुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायावपवर्ग: ॥ 
न्याकअ, (।आ. यू. २ 
ब्ो दु:खाचा अत्यंद म्हणजे पूर्ण विच्छेद होतो तीच मुक्ती म्हणवीली जाते. कारण जेव्हा भिध्या ज्ञान, 
अविद्य, लोभादी दोष, विषयवासनेसारख्या दुर्य॑सनांमध्ये प्रवृत्ती, उन्म व दुःख ही उत्तरोत्तर गाहीशी होष्यापूर्वा 
पूर्वाच्चा गोष्टीपासून निवृत्त झाल्यानेच मोक्ष प्राप्त होतो व तो सदैव राहत असतो.. 
(उत्तर) अत्यंत या शब्दाचा अर्थ अत्यंताधाव असा धेष्याची गरज नाही. जसे, “अत्यन्त 


सत्वार्थ प्रकाश २०५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


डे सुख चास्य बर्त्ति” या वाक्‍्यात या माणसाला फार दुःख व फार सुख आहे असता अर्थ 
आहे. यावरून अस्े दिसून येते की त्याला पुष्कक सुख किंवा दुःख आहे. त्याचप्रमाणे येथेही अत्यंत शब्दाचा 
अर्थ समजला पाहिजे. 

(प्रश्न) मुक्तीतून जीव परत येत असेल तरतो मुक्तावस्थेत किती काल राहतो ? 

(उत्तर) ते ब्रह्मलोके ह परान्तकाले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे। पु ३ ब. २१.६ 

पे मुक्त जीव मुक्ती प्राप्त करन ब्रह्ममध्ये आनंद, तोपरयत उपभोगून महाकल्पानंतर मुक्तीचे सुख सोडून 
पुन: जगात येतात. याची कालगणना अशी आटे: त्रेचाह्ौस लाख बीस हजार वर्षांचो एक च॒ुुगी, दोन हजार 
च॒तु्युगीची एक अहोरात्र, तीस अहोरात्रौंचा एक महिना, बात महिन्यांचे एक वर्ष, अशा शंभर वर्षांचा एक 
परांतकाल होतो. याप्रमाणे गणित करन मुक्तीचे सुख भोगष्याचा का किती अपतो ते जाणून ध्यावे. 

(प्रश्न) परंतु इतर ग्रंथकारंंचे आणि जगातील सर्वांचे असेच मत आह की ज्यामुके पुनः जन्ममरणाच्या 
फेन्यात न येणे हीच मुक्ती किंवा मोक्ष होव. 

(उत्तर) असे कप्रीच होणे शक्य नाही. कारण एक तर जौबाचे सामर्थ्य, शरीरादी पदार्थ आणि साधने 
परिमित आहेत, मग त्यांचे फक अनंत कसे असू शकेल ? अनंत आनंद उपभोगग्याचे अमर्याद सामर्थ्य, करें व. 
साधने असणाय्या जौवांमध्ये नाहीत. म्हणून ते अनंत सुखाचा उपभोग घेक शकत नाहीत. ज्यांची साधने 
अनित्य आहेत त्यांचे फल नित्य कधीही असू शकत नाही. शिवाय मुक्तीमधून कोणताही जीव या संसारात परत 
येत नसतता तर जगाचा उच्छेद म्हणजे जीव नि:शेष झाले असते. ।क्‍ 

(धश्न) जितके जीव मुक्त होतात तितके पुन: ईश्वर नवीन उत्पत् कहन; आणि त्यांना जगात पाठविते. 
त्यामुक्के जीव संपून जाणार नाहीत, 

(उत्तर) असे असेल तर जीव अनित्य होतील. कारण ज्याची उत्पत्ति होते त्याचा नाश अवश्य ' होती. 
महणजे तुमच्या मताप्रमाणे मुक्ती मिक्लाल्यावरही जीव नष्ट होऊन जातील, त्यामुे मुक्ती अनित्य होईल अंणि 
मुक्तीच्या ठिकाणी भयंकर गर्दी होईल. कारण तेथे आगमन जास्त होईल आणि (त्यांच्यापैकी कोणीच) पैधून 
बाहेर जाणार नसल्याने तेथील वाढौला काही सुमारच राहणार नाही आणि दु:खाच्या अनुभवाशिवायसुख 
काहीही होऊ शकत नाही. 

कड़ू नसेल तर मधुर साला आणि मिष्ट नसेल तर कडू रसाला काय अर्थ उस्तो ? कारण दोन वेगवेपकरया 
समांचास्वाद पेतल्याने त्यांची परीक्षा होते. एबादा माणूप केवक गोडच ख़ात-पीत राहिला तर त्याला तर सुख 
होत नाही उसे सर्व प्रकारच्या स्मांचा स्वाद धेणाययाला सुख मिलते. 

शिवाय परमेक्षर अंत असरणाय्या (सीमित) कर्माचे अनंत फक देईल तर त्याचा न्याय नष्ट होईत. जो 
जितके ओझ्े उचलू शकेल तेवदेच त्याच्यावर लादणे हे शहाणपणाचे काम असते. जसे एका मणाचे ओझेठचलू 
शकणाय्या शिरावर दहा मणाचे ओझे लादल्यास ते लादणाय्याची निंदा नालस्ती होते. तसेच अल्पज्ञ अल्प 
सामर्ध्य असणान्या जीवावर अनंत सुखाचा भार घालणे ईश्वरासाठी उचित होत नही. 

आणि जर परमेश्वर नवे जीव उत्पन्न करतो तर ज्या कारणापासून जीव उत्पन्न होतात ते पदार्थ संपून 


विद्यावअविद्या विवेचन २०६ जववा समुल्लास 


जातील१कारण खजिना कितीही मोठा असला तरी त्यात भर न पडता नुसताच खर्च होत राहिला तर कधी ना 
कध्यी तो रिकामा होतोच. म्हणून मुक्तावस्थेत जाणे व तेथून पस्त वेणे चांगले आहे वासाठी अशी अवस्था 
अस्रणेचेग्रोग्यहोय. काही दिवस कारागृहात काठ ण्यक्षा जन्यठेप, काछे पाणी किंवा फाशीला कोणी चांगले 
माप्रतो काय ? मुक्तीतृन पस्त यायचेच नसेल तर हवा जन्मठेपेच्या कैदेत इतकेच अंतर आहे की तेथे मजुरी करावी 
लागत नाही आणि ब्रह्मामध्ये बिलीन होणे हे समुद्रात बुडून मरण्यासारखेच आहे. 

(प्रश्न) जसा परसेक्षर नित्य मुक्त व पूर्ण सुखी आहे तसाच जीवही नित्य मुक्त व सुखी गहौल तर त्यात काही 
दोष येणारताही, 

(उत्तर) परमेश्वर अनंतस्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म व स्वभाव युक्त आहे. त्यामुल्के तो कधी अविद्या आणि 
दुःख व बंधन यांत पडू शकत नही. जीव मुक्त होऊनही शुद्ध स्वरूप, अल्पज्ञ आणि परिमित गुण-कर्म- 
स्वभावयुक्त राहतो, तो परमेश्चरासारखा कधी होत नही. 

(प्रश्न) जर मुक्ती देखील अशी जन्प-मरणासारखीच आहे तरतिच्यासादी श्रम करे व्यर्थ आहे ? 
|. (उत्तरी) मुक्ती ही जन्म-मरणासारखी नाही. कारण छत्तीस हजार वेढा सृष्टिची उत्पत्ति व लय होप्यास 
जैबढ़ा वेछ लागतो तेवढ््या वेल्ेपयँत जीवाँना मुक्तीच्या आनंदात राहणे, दु:ख न होणे तर ती काय लहान गोष्ट 
भ्राहे ? आज खाणे-पिणे केले तरी उद्या भूक लागणारच असते. मग यासाठी उपाय कशाला करता ? क्षुधा, 

श्णा, श्र, धन, राज्य, प्रतिष्ठा, पतली, मुलेबाढे यांच्यासाठी उपाय करणे जर आवश्यक अहे तर मग 
फीसाठी प्रयल का करू नये ? ज्याप्रमाणे मरणे हे अटछ असले तरी आपल्या जगण्याचा उपाय केला 
जो त्याचप्रमाणे मुक्तीनंतर पुन्हा पस्त येऊन जन्म धेण्यासारखे असले तरीयुद्धा मुक्तीसाठी प्रयल करणे 


आवश्यक आहे. 
॥ साधने 

|) मुक्ती मिछ्रविष्याची काय साधने आहेत ? 

(उत्तर) पुक्तीची काही साधने पूर्वी सांगितली आहेत. तरीपण विशेष उपाय है आहेत. ज्याला मुक्ती हवी 
असर त्याने प्रथम याच जन्मात जीवनमुक्त बनले पाहिजे. म्हणने अस्े की ज्या मिध्याभाषणादी पापकर्मांचे फल 
दुःआहे. त्यांचा त्याग आणि सुखरूपी फ् देणान्या सत्यभाषणादी धर्माचरण अवश्य करावे. ज्या कोणाला 
दुःशपायून सुटका व सुखाच्या प्राप्तीची इच्छा असेल त्याने अधर्म सोड़ून धर्माचे पालन केले पाहिजे. कारण 
दुःख््े मूढ कारण पापाचरण आणि सुखाचे मूछ कारण धर्माचरण आहे. 

प्त्युरषांच्या संगतीने विवेक म्हणने सत्यासत्य, पर्मधर्म, कर्तव्याकर्तव्याचा निएचंय अवश्य करवा 
यांविद्ी त्यातील भेद जाणून ध्यावा; आणि शरीर अर्थात जीवाच्या पंचकोशाच्या संबंधी विचार करावा. (है 
पंचवश असे अहेत) :- एक “अन्नमय' कोश. हा त्वचेपासून हाडांपर्यतचा समुदाय पृथ्वीमय आहे. दुसरा 
"ब्राणय कोश. ज्यात 'प्राण' म्हणजे आतूर बाहेर जातो तो 'अपान' म्हणजे बोहेरूतन आंत येणारा वायु, 
'सर्म' महणजे नाभीमध्ये राहन साया शरीरात रस पोहचवितो तो वायु, 'उदान' म्हणजे कंठामध्ये राहैन अन्न 
पार्णप्रोढ़ो आणि बलपराक्रम वाढवितों तो वायु आणि “व्यान' म्हणजे जीव ज्याच्यापायून शरीराच्या सोया 


सतर्थ प्रकाश र०्छ महर्षि दयानंद सरस्वती 


जज करतो तो वायु: तिसरा 'मनोमय' कोश: याच्यामध्ये मनासह अहंकार, वाणी, पाय, हात, गुदाव 
जरेंद्रिय ही पाच कर्मेदरिये आहेत. चौथा 'बिज्ञानमय' कोश: याम्रधये बुद्धी, चित्त आणि कान, त्वचा, डोके, 
जीभ व नाक हो पाच जरिये ज्याच्या योगाने जीव ज्ञानविषयक व्यवहार करतो. पाचवा “आनंदमय' कोश. 
वामध्ये प्रीती, प्रसन्नता, अल्प आनंद, भरपूर आनंद, आनंद आणि वाचा आधार कारणरूप प्रकृती आहे; वा 
पाच कोशांच्या योगाने जीव सर्व प्रकारची कर्मों पासना व ज्ञानादी व्यवहार करत. ६ 
तीन अवस्था :- जाएृती, स्वप्न व सुषुष्ती या तीन अवस्था आहेत, है 
तीन शरीरे:- जे आपल्याला दिसते ते 'सथूल शरीर' होव. पाच प्राण, पाच जरिये, पाच सूक्ष भूरे, मर 
आधिबुद्धी या सता त्तांच्या समुदायाला 'सूक्ष्म शरीर' म्हणतात, हेसृक्ष्म शरीरजन्ममरणादी अवस्थांमध्ये 
ही जीवाबरोबर रहते. वाचे दोन भेद आहेत. एक भौतिक व दुसरे स्वाभाविक, भौतिक जे सृक्ष्मशी रसुक्ष्भूतंच्या 
अंशांनी बनलेले आहे. स्वाभाविक मृक्ष्मशरीर जे जौवाचे स्वाभाविक गुणरूप आहे. हे दुसरे अभोतिक 
(पृक्ष्मशी) मुक्तीमध्येही जीवाबरोबर राह. त्याच्या योगानेच जीव: मुक्तावस्थेत सुखाचा उपभोग धेतो. तिसरे 
“कारण शरीर' होय. त्यामध्ये सुषुप्तीचा म्हणजे गाढ निद्राच असते. तेमूछ प्रकृतरूप असल्यापुढ्े सर्वत्र विभु 
वसर्व जीवांसाठी एक (सासखे) आहे. चौथे 'तुरीय शरीर' या शरीरामा्ये जीव समाधिस्थ होऊन पसोश्षराच्य 
आनंदस्वरूपात मन होतात. या समाधी संस्काएजन्य शुद्ध शरीराचा पराक्रम मुक्तीमध्येही यधावत सहायक 
होत राहतो, 

हे सारे कोष व अवस्था यांहून जीव पृथक आहे. कारण अवस्थांहून जीव वेग अहे हे सर्वागा माही 
आह. जेब्हा माणूस मसतो तेव्हा सगक्ेजण म्हणतात की जीव निधून गेला. हाच जीव सर्वाचा प्रेरक, धर्ता, सौ 
कर्ता व भोक्ता आहे. जर कोणी असे म्हणेल की जीव हा कर्ता व भोक्ता नाही, तरतो अज्ञानी अविवेकी कह, 
असे समजावे. कारण जीवविरहित जे सारे जड पदार्थ आहेते; त्याग सुख-दुःखांचा उपभोग 'किंवा पापपुणचे 
कर्तृत्व क्मीही होक शकत नाही. होय ! त्याच्या साह्वाने जीव हा पाप-पुष्यांचा कर्ता व सुख -दुःखांचा एकता 
(असतो) जेव्हा इंद्िये विषयांमध्ये, मन इद्रियांमध्वे आणि आत्मा: 'मनाशी संयुक्त होऊर, प्राणांना प्रेरण[|ंकन 
चांगली किंवा वाईट कृत्ये करवयास लावतो, तेव्हाच तो वहिमुंख होत असतो. त्याच वेढी आतून आंँद, 
उत्ाह, निर्भवता आणि वाई कृत्य कण्यात भय, शंका व लज्जा उतपन्न होते, तौ अंतर्याभी परमे श्रादी 
शिकवण आहे. जो प्राणी या शिकवर्णाप्रमाणे वागतो, त्यालाच मुक्तिजन्य सुख प्राप्त होतात; आणिजोदणी 
त्याच्या विरुद्ध वर्तन करतो, तो बंधजन्य दु:खे भोगत अस्तो. । 
-जुफर साधन “बैराग्य' हे आहे. विवेकाद्र सत्यासत्य जाणले अस्लेल, त्यातील' सत्याचणणाचे ग्रण व 
असत्याचरणाचा त्याग करणे हा विवेक होय, पृथ्वीपासून पसमेक्षताप॑त सर्व पदार्थाचे गुण कर्म, स्भाव 
जाणून पसेश्षराच्या: आज्ञेचे पालन आणि त्याच्या उपासनेत तत्पर रहणे, त्याविरुद्ध आचरण न करे, सृ्निसूत 
उपकारकरून मेगे, हा विवेक महट ला जात. की! 
याजंतर किसरे साधन (घटक सम्पत्ति' हे आहे. म्हणजे सहा प्रकारची करें करणे. ती अशी:- (१) गरम 
ज्यात आपल्या आत्म्याला व अंत:काणाला अधर्माचरणापासून परावृत्त करू धर्माचरणात सदैव प्रवृत्तबरणे. 


(2202/080 0322 2५40 46:06/6:6 97%: 70% 2205: न अन्य 
विद्यावअविद्या विवेचन ्ग्ड नववा समुल्ल्स 


5... २) 'कम' ज्यातश्रोत्रादी इंद्रेये आणि शरीर यांना व्यधिचारादी दुष्कृत्यांपासून दूर ठेवून जितेद्रियत्वादी शुभ 
कर्मामष्ये प्रवृत्त करणे. (३) “उपरति' दुष्कृत्ये करणाय्या माणसापासून सदैव दूर राहणे. (४) 'तितिक्षा' 
करितीहीं निंदा, स्तुती, हारी, लाभ झाला तरी हर्ष-शोक प्ोडून पुक्तीच्चा साधरांमध्ये सदैव संलम होगे. (' 
द्धा' बेदादी सत्यशान्न आणि त्यातील ज्वानाने प्रबुद्ध विद्वान, आप सत्योपदेशक; महानुभावाच्या रचनावर 
“.. विश्वासहेवणे. (६) 'समाधान' चित्ताची एकाग्रता ही पटकसंपत्ती मिक्कूर मुक्तीचे तिसरे साधन म्हटले जाते. 
हे चौथे प्राधन होय. ज्याप्रमाणे भूक व तहान यांरी व्याकुछ जालेल्या माणसाला अन्न व 
पाणी यांशिवाय दुसरे काही सुचत नही त्याप्रमाणे मुक्ती व मुक्तीची साधने यांखेरीज दुसन्‍्या कशातही प्रेम 
जबादणे. 

मोक्षप्राप्तीची ही चार साधने आहेत व चार अनुबंध प्हणजे साधनांच्या नंतर ही करें करावयाची असतात 
त्यांना अनुबंध असे म्हणतात. यातौल जो :- 

(१) अधिकारी - या चार साधनांन युक्त असणारा पुरुषच मोक्षाचा 'अधिकारी' होतो. 

(२) संबंध - ब्रहमप्राप्तिस्वरूप मुक्ती हा प्रतिपाद्य विषय आणि वेदादी शात्त्रे ही प्रतिपादकाला यधायोग्य 
समजून अन्वय करणे याला 'संबंध' प्हणतात. 

(३) बिषयी - सर्व शात्नांचा प्रतिपाध्य विषय जे ब्रह्,त्याचा प्राप्तिरपी विषय असणाय्या पुरुषाचे नाव 
“विषयी/आहे. 

(४) प्रयोजन - सर्व दुःखांची निवृत्ती आणि पर्मानंदाची प्राप्ती होऊन मुक्तीचे सुख मिकरणे हे 'प्रयोजन' 
आहे. अशा प्रकारें अधिकारी, संबंध, विषयी व प्रयोजन यांना “अनुबंध चतुष्टय' असे म्हणतात, 

" यानंतर ५ 

(() श्रवण - जेव्हा कोणी विद्वान उपदेश करतो; तेव्हा तो शांतपणे, ध्यान देन ऐकणे, विशेषत: 
ब्रह्मविद्येचा उपदेश एकाग्रचित्ताने ऐंकला पाहिजे. ही सर्व विद्यांमध्ये सर्वात अधिक सूक्ष्म विद्या आहे. याला 
“श्रवण' अस्े म्हणतात, 

(२) मनन - ऐकल्यानंतर एकान्त स्थानी बसून ऐकलेल्यावर विचार करणे. ज्या गोष्टीविषयी शंका 
असेल ती पुन: विचारणे आणि ऐकत असतानाही वक्ता व श्रोता यांची हरकत नसल्यास पुनः विचारणे व आपले 
समाधान करून घेणे, याला 'मनन' असे म्हणतात. 

(३) निदिध्यासन - श्रवण व मनन केल्यानंतर सर्व संदेह दूर होतो तेव्हा समाधीस्थ होऊन जी गोष्ट 
ऐकली होती व जिच्याविषयी विचार केला होता तौ तशौच आहे की नाही हे ध्यातयोगाने पाहणे म्हणजे 
“निदिध्यासन' होव. 

(४) पदार्धाचे जे काही स्वरूप, गुण व स्वभाव अस्ेल ते जसेच्या तसे जाणणे महणजे 
'साक्षात्कार' होय. या चारांना 'श्रवणचतुष्टव' म्हटले जाते. 

नेहमी क्रोध, मलिनता, आक्स, प्रमाद आदी तमोगुण ईर्ष्या द्रेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदी रजोगुण 
यांचा त्याग करून सत्य अर्थात शांत प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार इत्यादी सत्तगुणांना धारण करावे. 


सत्यार्थ प्रकाश २०९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


न सुखी जनांशी मित्रता, (करूणा) दुःखी जनांवर दया, (मुदिता) पुण्यात्म्यांकडून आनंदित होगे 
आणि (उपेक्षा) दुष्ट लोकांशी प्रेम अथवा बैर न करणे ही उपेक्षा होव. 

मुपुु्ूने दरोज नियमाने कमीत कमी दोन तासत अवश्य ध्यानधारणा करावी. ज्यामुक्के आंतरिक मन आदी 
पंदार्थाचा साक्षात्कार व्हावा, 

पाहा! आपण चेतनस्वरूप आहोत, म्हणूसच ज्ञानस्वरूप व मनाचे साक्षी आहोत. कारण जेव्हा मैन शांत, 
चंचल, आनंदित किंवा विषादयुक्त होते तेव्हा त्याला यधायोग्य जाणले जातें तसेच इंद्रिये, प्राण इत्यादीची ज्ञाता, 
पूर्वी पाहिलेल्या गोर्शीचा स्मरणकर्ता आणि एकाच बेदी अनेक पदार्धाना जाणणारा, धारण व आकर्षण 
करणारा आणि सर्वाहन वेगढ्ा (आत्मा) आहे. तो अस्ा वेगढा नसता तर तो स्वतंत्र कर्ता बांचा प्रेरक व 
अधिष्ठाता कधीही होऊ शकला तसता. 

अविद्याउस्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: पश्ष क्लेशा: ॥ योग पदे २ पू. ३ 

अविद्या, अस्मिता, गग, द्रेप व अभिनिवेश या पाच क्लेशापैकी अविद्येविषयी यापूर्वी सांगितले आहे, 
दुस असे की बुद्धीस आत्य्राहन भिन्न न समजणे वाला अस्मिता, मुख देणाया पार्थावर प्रेम करणे याला राग, 
दुःखांचा तिस्कार महणजे 'दरेष आणि सर्व प्राणीमात्रांची नेहमी अशी इच्छा असते की ''मी याच शरौरातः सदैव 
गहावे; कधी मरू नये. मृत्यूच्या दुःखाचा हा जो त्रास तो 'अभिनिवेश' आहे. या पाच क्लेशाना योगाध्यास 
विज्ञानाने त्यापून ब्रह्माची प्राप्ती करन मुक्तीच्या परमानंदाचा उपभोग घेतला पाहिजे. 

(प्रश्न) जशी मुक्ती तुम्ही मानता तशी इतर कोणी मानीत नाहौत. पाहा ! जैर लोक शिवपुरीत जाऊन 
तेधील मोक्षशिक्रेवर मौन धारण करून बसल्यास मोक्ष मिछतो, खिस्ती लोकांच्या मे चौध्या स्वर्गात 
(आकाशात) प्रवेश मि्रवून गाणे-बजावणे, विवाह व लढाई करणे आणि उत्तमोत्तम वल्ले परिधान करू 
आनंद उपभोगणे याचप्रमाणे मुसलमान लोक सातव्या आकाशात, बाममार्गी लोक श्रीपुर, शैव कैलास, वैष्णव 
बैकुंठ, गोकुछ गोसावी गोलोक इत्यादी ठिकाणी जाऊन थे युंदर छ्विया, खाणे-पिणे, वद्न व निवासस्थान 
मिल्रवून आनंदात राहष्यास पुक्ती समजतात. पौराणिक लोक (सालोक्य) ईशक्षराच्या लोकात निवास, (सानुज्य) 
लहान भावाप्रमाणे ईश्वराजवक् राहणे, (सारूप्य) उपास्य दैवताच्या आकृति प्रमाणे आपण बनणे, (सामीष्य) 
प्रेवकाप्रमाणे ईश्वराच्या सान्रिध्यात राहणे आणि (स्रायुज्य) ईश्वराशी संयुक्त होणे, असे मुक्तीचे चार प्रकार 
मानतांत. बेदांती लोक ब्रह्मामध्ये लय (विलीन) होष्याला मोक्ष समजतात, (वात काय सत्य अहे ? ) 

(उत्तर) जैन, खिसती व मुसलमान यांच्या मोक्षविषय आमही अनुक्रमे बाराव्या, तेराव्या व चौदाव्या 
समुल्लासात विस्ताराने लिहिणार आहोत. वाममार्गी लोक श्रौपूरला जाऊन तेथे लक्ष्मौसारख्या ल्लियांचा 
उपभोग घेणे, मद्यमांसादी खाणे-पिणे आणि भोग विलास करणे याला मुक्ती समजतात: परंतु त्यात इहलोकातील 
जीवमपेक्षा बेग्े असे काही विशेष नाही तसेच महादेव व विष्णु प्रमाण स्वतःची रूपे करणे शैव वैष्णव लोक 
कैलासाला व वैकुंठाला जाऊन आंगि पार्वती व लक्ष्मी यांसारख्या ख्लियांच्या संगतीत आनंद उपभोगणे, याला 
मोक्ष असे समजतात. त्यांच्या या कल्पनेत येधौल धनाद्यय राजापेक्षा लोक एवडेंच अधिक अहे की तैथे रोग 


32+++-+-०+++ 305 अकेन न कनेल नमक + कान म पलक + 
विद्यावअविद्या बिवेचन २१० जववा समुल्लास 


|. वतारुण्य चिरकाल टिकून राहौल. त्यांचा हा समज अगदी खोटा आहे. कारण जेथे भोग तेथे रोग व 
जेधे रोगतेथे वृद्धावस्था अवश्य होईल. 

पौराणिकांना विचारले पाहिजे की तुम्ही जिला चार प्रकारची (च॒ुर्विध) मुक्ती अम्े मणता, तशी तर 
कृमी, कीटक, पतंग, पशु, पक्षी इत्यादिकांना ती स्वत:सिद्ध प्राप्त आहे. कारण हे जितके लोक आहेत ते सर्व 
ईश्वराचे आहेत यातच सर्व लोक राहतात म्हणुन त्यांना सालोक्य मुक्ती अनायाम प्राप्त होते. ईश्वेर सर्वत्र व्यापक 
असल्यापुे सारे जीव त्याच्या जवकच असतात. त्यामु्े 'सामीष्य' मुक्ती है स्वत:सिद्ध अहे. जीव हा ईश्षतहन 
सर्व प्रकारे लहान व चेतन असल्यामुक्े स्वत: तो ईश्वराचा धाकटा भाऊच आहे. म्हणुन 'सानुज्य' मुक्तीहो 
विनासायास् सिद्ध आहे आणि सारे जीव सर्वव्यापक पसमेश्ररामे व्याप्य असल्यामुल्े ते त्याच्याशी संयुक्त 
आहेत, महणजे 'प्ायुज्य' मुक्तीही स्वतःसिद्ध आहे. 

आपणिफजे इतर सर्वस्ामान्य नास्तिक लोकांच्या मताने की मनुष्य मेल्यानंतर त्याचे शरीर पंचतत्त्वामध्ये 
विलीन होते, तीच पर्ममुक्ती मानतात. ती तर कुत्री व गादवे यांनाही प्राप्त होते. हवा मुक्ती नसून ते एक प्रकारचे 
बंधन आहे. कारण हे लोक शिवपुरी, मोक्ष शिला, चौथे आकाश, स़ातवे आकाश, श्रीपूर, कैलास, वैकुंठ, 
गोलोक ही विशिष्ट प्रदेशातील स्थाने आहेत असे मानतात. या स्थानांपासून ते दूर गेे तर त्यांची मुक्ती निसटून 
जाते. म्हणजे जसे १ २ (बारा) दगडात दृशिवंध होतो त्यासारख्याच बंधनात असतील. मुक्तीमध्ये जीवाला 
त्याच्या इच्छेप्रमाणे कोठेही संचार करता आला पाहिजे. कोठेही आइकाठी असता कामा नये. त्यालान भय, 
नशंका, न दुःख होत नाही. आत्म्याचे शरीराशी मौलन झाले की त्याला जन्म किंवा उत्पत्ति मणतात; आणि 
त्याला मणण किंवा प्रलय रणतात. मुक्त झालेले आत्मे योग्य वेह्ली पुन:जन्म घेतात, 


(प्रश्न) जन्म एक आहे की अनेक ? 

(उत्तर) अनेक, 

(प्रश्न) जर अनेक जन्म असतील तर पूर्वजन्म आणि मृत्यूच्या गो्टीचे स्मरण माणपाला का नाही ? 

(उत्तर) जीव हा अल्पज्ञ आहे. तो त्रिकालदर्शी नाही. त्यामुल्े त्याला स्मरण राहत नाही. शिवाय ज्या 
मनाने त्याला ज्ञान प्राप्त होते ते मन एका वेल्ली दोन गोर्ष्टचे ज्ञान ग्रहण करू शकत नही. पूर्वजन्माची गोष्ट तर 
दूरच राह धा, पण याच जन्मात जीव जेव्हा गर्भामध्ये होता त्याचे शरीर बनले नंतर जन्मला तेव्हा प्रथम पाच 
वर्षपय॑तच्या काछ्ात घडलेल्या गोष्टीचे स्मरण तो का करू शकत नाही ? तसेच जागृती व स्वण या दोन 
अवस्थांमध्ये झालेल्या अनेक व्यवहार प्रत्यक्ष करनही त्याचे स्मरण सुपुप्तीमध्ये म्हणजे गाढ झोपेत असताना 
जागृत अवस्थेतील व्यवहाराचे स्मरण त्याला का होत नाही ? तुम्हाला जर कोणी विचारले की, "बार वर्षापूर्व 
रेराव्या वर्षाच्या, पाचव्या महिन्याच्या नवव्या दिवशी दहा वाजून एक मिनिटानी तुम्ही काय केले होते ? तुमचे 
तोंड, हात, कान, ढोढे, शरीर कोणत्या बाजूला व कोणत्या अवस्थेत होते ? आणि मनात कोणता विचार 
होता ?”' याच जन्मात अशी स्थिती आहे तर मागील जन्मातील गोर्टीच्या स्मरणाबाबत शंका करणे केवक 
पोरकटपणाची गोष्ट आहे. 


सत्यार्थ प्रकाश २११ महर्षि दयानंद सरस्वती 


आणि मागच्या जन्मातील गो्टीघे स्मरण राहत नाही म्हणूनच जीव सुखी आहे. नाहीतर सर्व जन्मांतील 

« दुःखांच्या आठवणीने तो भयंकर दु:खी होऊन मरून गेला असता. आपल्या पूर्वाच्या व नंतरच्या जन्मातील 

हकीगत जाणण्बाची इच्छा केली तरीमुद्धा तो जाणू शकत नाही: कारण जीवाचे ज़ान व स्वरूप अल्प हे. ही 
गोष्ट ईश्वराच्या जाणण्याची आहे. जीवांसाटी योग्य नाही. 

(प्रश्न) जर जीवाला पूर्वजन्याचे ज्ञान नाही आणि ईक्षरने त्याला विलेल्या शिक्ेने त्याची सुधारशा कशी 
होणार ? कारण आपण अमुक एक कर्म केले होते व त्याचेच फ् आपल्याला भोगावे लागत. आहे है त्याला 
समजले तरच तो पापकर्मापासून परावृत्त राहौलवा ? 

(उत्तर) तुम्ही ज्ञान किती प्रकारचे मानता ? 

(प्रश्न) प्रत्क्षादी प्रमाणांद्वारे जान आठ प्रकारचे असते. 

(उत्तर) तर जेव्हा वा जन्मापायून वेोवे्ी प्राप्त झेणान्‍या राज्य, धन, बुद्ध, विद्या, दाखिच, निर्वुदता, 
मूर्खता आदी सुख, दुःख जगात पाहून पूर्वजन्माचे ज्ञान तुम्हो का करौत नाहीं ? उदाहरणार्थ, एक अवैद्यव एक 
वैश्य यांगा एबादा रोग झाला अप्रता त्याचे निदान महणने काए वैद्याला समजते, अवैद्य जाणू शकत नही. 
काएण वैद्याने वैद्यकशाश्नाचे अध्ययन केलेले अस्ते. तसे ते अवैद्याने केलेले सस्ते. पंतु ज्वरास्ारखा एजादा 
आजार क्वाल्याप्त अवैद्यालाही एवढ़े पमजते की आपल्याकडून काहीठरी कुपथ्य झाले, म्हणून मला हा आजार 
साला आहे. याचप्रमाणे जगातील विचित्र सुख-दुःखाची वाढ़ व घट पाहून तुम्ही पूर्वजन्माचे अनुमान का 
जाणू शकत नाही ? आधि तुम्ी पूर्वजन्म मान्य केला नाही तर परमे#र पक्षपाती होकल जाईल. कारण पाए 
केल्याशिवाय दादिद्यादी दु:ख आणि पूर्वसंचित पृण्याशिवाय राज्य, संपत्ती, बुढ्धिमत्ता त्याला का दिली ? 
पूर्वजनमी केलेल्या पापपुष्यानुसार पसेक्षर जीवाला सुखदु:ख देतो.. त्यामुे तो न्‍्यायकारी: योग्य प्रकारे रहतो. 

(प्रश्न) एकच जन्म मानला तरी परे न्यायी हो क शकतो. जे सर्वोच्च राजा जे कतो तोच न्याव 
समजला जातो, माली आपल्या बागेत लह्ान व मोटी झाडे लावतो, काना कापून किंवा उपटून टाकतो, तर 
काहीँचे क्षण करन ती वाढवतो. ज्याची जी वस्तू असल त्याने ती वाटेल तशी ठेवावी, ज्याअर्थी ईश्षरच सान्‍्या 
मृष्टीत मोठा आहे, त्याचा न्यायनिवाडा करणाए, त्याच्यावरचा अम्ता दुसग कोणीही नही. त्याला कीणीच 
शिक्षा करू शकत नाही. म्हणून ईशवरास कोणाचेही भय नाही. तो जे करतो तेच न्याय आहे असे समजले 
पाहिने. 

(उत्तर) परमेश्वर ज्याचेसाठी न्याय इच्छितो व करो तो कीच अन्याय करीत नाही. महणूनच' तोपूज्यव 
ओह आहे. जरतो अन्याय करील तर ते ईश्वर नह. जर एखादा मात्ठी अविचाराने मार्गात अथवा अस्थानी वृक्ष 
लावील, जी झाडे कापावयाची नाहौत ती कापून टाकील, अगोग्य झाडांची वाद करील व योग्य झाडे उपटून 
टाकील तर दोषी समजला जातो; याचप्रमाणे ईश्वर जर एखादी गोष्ट कारणाशिवाय करील तर तो ही दोष ईशवंएस 
लागेल. परमेश्वर स्वभावत:च पवित्र व न्यावी असल्यामु्े न्याययुक्त काम करणे त्याला आवश्यक असते: तो 
वेड्यासारखा काम करू लागला तरतों या जगातील ओह न्यायाधीशहहनही न्यून व श्रेष्ठ टप जला जाईल या 
जगात विना योग्यतेशिवाय उत्तम कर्म करणाराची प्रतिष्ठा आणि दुष्कर्म केल्याशिवाय शिक्षा देणारा निंदगीय 
ब अप्रतिष्ठित समजला जात नाही काय ? म्हणून ईश्वर अन्याय करीत नाही व म्हणूनच तो कोणाला भीत नाही. 


'ु-+जज+ न कलम किक नल पाने नक कक नमक नल स्‍ककक 
विद्यावअविद्या विवेचन २१२ नवबा समुल्लास 


स्ट्श्थ्् परमेश्वराने आधीपासूनच ज्याला जेवढे ग्रावयाचे ठरविले अस्ेल तेवढ़े त्याला देतो आणि जेवढे 
काम कशवयाचे असेल तेवदे कसतो. 

(उत्तर) त्याचा निर्णय जीवांच्या कर्मानुसार होतो अन्यथा नाही. तो जर अन्यथा करील तर तो अपराधी व 
अन्यायकरणार ठरेल. 

(प्रश्न) लहानमोठ्यांगा सारखेच दु:ख भोगावे लागते. मोठ्यांची काछ॒जी मोढी तर लहागांची काछृजी 
लहान. जस्े, एखाद्या स्रावकाराचा लाख रुपयांचा खटला कचेरीत चालू असेल आणि तो उन्हात्र्यामध्ये 
आपल्या घरून पालखीत बसून कचेरीत म्हणजे न्यायालयात जात असेल ठर, तो बाजारपेठेतृन जात असताना 
त्याला पाहून अज़ानी लोक म्हणतात, "हे पाहा ! पापपुष्याचे फल, एकजण मजेत पालखीमध्ये बसला आहे 
तर दुसरे अनवाणी तत्पत्या उन्हात घामराघृम होत खांद्यावर पालखी घेऊन चालले आहेत.'' परंतु कारण 
शहाष्या लोकांना माहीत असते की जसजशी कचेरी जब येत जाते टसतशी सावकाराची काछजी, संदेह वाढत 
जातो आि मुक्कामाचे ठिकाण जब येत असल्याचे पहन भोयांता आनंद होतो. कचेरीत पोचल्यानंतर शेटजी 
इकड्ेतिकड़े पाहन आपण वकिलाकडे जावे की शिर्तेदाराकड़े जावे याचा विचार करू लागतात. आज आपण 
जिंकणार की हरणार ? कोण जाणतो काय होईल ! इकडे भोई लोक तंबाखू ओढत, एकमेकांशी गष्पागोष्टी 
करीत, मजेत, निशचितपणे ताणून देतात, सावकाराने खटला जिंकला तर त्याला सुख होते; आणि तो हरला तर 
तो दुःखसागरात बुढून जातो. उलट भोई मात्र पूर्वी जसे होते तसेच रहतात: 

याचप्रमाणे राजा सुंदर, मऊ, गुबगुबीत बिछान्यावर झोपतो, तरी त्याला लक्कर झोप येत नाही आणि 
कामगार खड्खडीत, उंचसखल जमिनीवर झोपतो तेव्हा जमिनीला पाठ टेकताच त्याला झोप लागते, होच गोषट 
सर्वत्र जाणावी. 

(उत्तर) अस्ते मारणे अज्ञानी लोकांचे आहे. भोयाला सुखाने झोप लागते म्हणून एखाध्या स़ावकाराला तू 
भोई बनून जा असे सांगितले तर तो भोई बनेल काव ? मात्र भोई लोक सावकार बनण्याची इच्छा ठेवतील, जर 
सुखदु:ख समान असते तर आपापली स््थिती सोडून नौच व श्रेष्ठ बरणे ही दोधांची इच्छा नसती. 

अस्रे पाहा ! एक जीव विद्वार, पुण्यात्मा, श्रीमान, राजाच्या राणीच्या पोटी जन्म घेतो आणि दूसरा 
महादद्धी मोलकरणीच्या पोटी जन्माला येतो. एकाला र्भावस्थेपायून सर्व प्रकारचे सुख मिछ्ते आणि दुसयाला 
सर्वप्रकारते दुःख मिले. पहिला जन्माला येतो तेव्हा त्याची नाछ॒ काह्नजीपूर्वक कापली जाते आणि सुंदर 
सुगंधित पाण्याने त्याला न्हाऊ घालण्यात येते. त्याला दुग्धपान वररे गो्टी थायोग्य मिल्ठतात, त्याला दूध 
पिण्याची इच्छा होते तेव्हा साखर वगरे घातलेले दूध भरपूर प्रमाणात त्याला मितते. त्याला आनंदित ठेवप्यासाठी 
नोंकर-चाकर खेक्रणी , उत्तम स्थानी जाण्यासाठी वाहन व्यवस्था या लाडाने वो त्याचा आनंद होतो. याउलट 
दुप्तयाचा जन्म जंगलात होतो . त्याला आंधोढ्ौसाठी पाणी देखील मित्र नाही. जेव्हा तो दूध मागतो तेव्हा 
त्याला दुधाऐवजी चापटांचा मार बस्नतो, वो क्वद्भूर रू लागला की त्याला कोणी विचारीत नाही. अशा 
प्रकारे जीवांना पांपपुण्याचा विचार न करता सुख-दु:खे भोगावी लागली तर त्याचा दोष परमेश्चग़ाकडे जातो. 

शिवाय जर कर्माविना सुख दु:ख मित्ते तर भविष्यात स्वर्ग नरकसुद्धा अ्तावयास्त नको, कारण जसे 


सत्यार्थ प्रकाश २१३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ड् 


पस्मेश्वराने बन्या-वाईट कर्मांचा विचार न करता इहलोकी सुख किंवा दुःख दिले आहे तसेच मृत्यूनंतसयुद्धा तो 
त्याच्या मनास येईल त्याप्रमाणे कोणाला स्वर्गात पाठवील तर कोणाला नरकात ढकलेल. अशा स्थितीत सारे 
जीव अधर्माचरण करू लागतील. त्यांनी धर्माचरण का करावे ? कारण धर्माचरणाचे फ् मित्रष्यात संदेह 
निर्माण होईल. सारे काही पसमेश्रराच्या हातात आहें, त्याची जशी मर्जी असेल तसे तो करील, त्यामुक्े 
पापकर्मांची भीती न राहता जगात पापाची वृद्धी व धर्माचा क्षय होईल. म्हणून पूर्व जन्मातील पापपुण्यानुसार 
वर्तमान जन्म मिक्रतो आणि या जन्मात तथा मागौल जन्मात केलेल्या कर्मानुसार पुढील जन्म होईल. 

(प्रश्न) माणूस आणि अन्य पशुपक्षी वौरे यांच्या शरीरात एकाच प्रकारचा जीव अस्त्तो की वेगवेगह्या 
प्रकारचे जीव असतात ? 

(उत्तर) जीव एकाच प्रकारचे आहेत. परंतु त्यांच्या पापपुण्यानुसार ते मलिन किंवा पवित्र असतात., 

(प्रश्न) मनुष्याच्या शरीरातील जीव पशुपक्ष्यांच्या शरीरत आणि पशुष क्ष्यांच्या शरीरातील जीव मराणपाच्या 
शरीरात, तसेच पुरुषाचा जीव ख्लीच्या शरीरात व स्लौचा जीव पुरुषाच्या शरीरात जातो- येतो की नाहीं ? 

(उत्तर) होय, येतो जातो. कारण जेव्हा पाप वाहते व पृष्य कमी होते तेव्हा माणसाचा जीव पशुपक्ष्यांच्या 
नौच शरीरात जातो आणि जेव्हा धर्म अधिक व अधर्म कमी होतो तेव्हा जीवाला देवाचे म्हणजे विद्वानांचे शरीर 
मिछते आणि जेव्हा पापपुण्य समान असते तेव्हा जीवाला सामान्य माणसाचा जन्म मिछठतो. यातही पापपुण्य जसे 
उत्तम, मध्यम व निकृष्ट असेल तसे मनुष्यादिकांचे उत्तम, मध्यम व निकृष्ट शरीरादि सामुग्री मिछते, जेब्हा अधिक 
पापाचे फक पशुपक्ष्यांच्या शरीरात राहून भोगल्यानंतर पापपुण्य समान होते त्यामुद्े पुनः जीव मनुष्याच्या 
शरीरात येतो आणि पुण्याचे फकर भोगून तो सामान्य मुनुष्याच्या शरीरात प्रवेश कतो. | 

जेब्हा जीवाचा किंवा आत्म्याचा शरीराशी संयोग म्हणजे 'जन्म' आणि जेव्हा तो शरीरातून बाहेर पडतो., 
तेव्हा त्याचे नाव 'पृत्यू' होय. जेव्हा तो शरीराचा त्याग कस तेव्हा तो वमालयात म्हणने आकाशस्थ वायूमध्ये 
राहतो कारण 'यमेन वायुना' म्हणजे वायूचे नाव यम आहे अप्रे वेदात लिहिले आहे. हा गरूढपुराणातील 
कल्पित यम नब्हे. या मुद्याचे विशेष खंडन-मंडन अकराव्या समुल्लासात लिहिले जाईल. 

नंतर धर्मराज म्हणजे परमेश्वर त्या जीवाला त्याच्या पापपुण्यानुसार जन्म देतो. तो वायु, अन्न, जल अधवा 
शरीगतील हिद्र यांच्या द्वारा दुसस्याच्या शरीरात ईश्वेराच्या प्रेरणेने प्रविष्ट होतो. शरीरात प्रविष्ट झाल्यानंतर 
क्रमाने वीर्यात जाऊन गर्भात स्थित होतों व शरीर धारण करून बाहेर येतो. जर त्याची करें छ्लीचे शरीर धारण 
करण्याप्त योग्य असतौल तर ल्लीचे आणि पुरुषाचे शरीर धारण करण्यास योग्य असतील तर पुरुषाच्या शरीरात 
प्रवेश करतो. नपुंसक गर्भाचेवेली स्त्री-पुरुषांच्या शरीर संबंधात रज व वीर्य समान असतात. 

अशाप्रकारे जोपय॑त उत्तम कर्मे, उपासना व ज्ञान यांच्या द्वारे जीव मुक्ती मिक्रवीत नाही तोपयंत 
तोनाना प्रकारच्या जन्ममरणाच्या फेययात अडकून पडतो. कारण उत्तम करमें आदी केल्याने जीवाला मुष्यामध्ये 
उत्तम जन्म मिछतो आणि मुक्तीमध्ये महाकल्पापय॑त जन्म-मरणाच्या दुःखापासून मुक्त होऊन तो 
आनंदात राहतों. 

(प्रश्न) मुक्ती एकाच जन्मात मिक्ठते की अनेक जन्मांत ? 


विद्यावअविद्या विवेचन स्श्ड नववा समुल्लास 


| इल्कर $ 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्ह्टे पराउवरे ॥ एुंढक | ड॑. २प ८ 

जेव्हा या जीवाच्या हृदयातील अविद्या व अज्ञानरूपी गाठ ठुटून जाते, पर्व संशय नष्ट होतात आणि दुष्ट 
कर्मांचा क्षय होतो तेब्हाच आत्म्याच्या आत व बाहेर व्यापून राहिलेल्या परमेश्ररामध्ये जीव निवास करतो . 

(प्रश्न) मुक्तीमध्ये परमेश्वरात जीव विलीन होतो की वेगक्ा राहतो ? 

(उत्तर) वेगढा रहतो. कारण जर तो परमेश्नरामध्ये विलीन झाला तर मुक्तौचे सुख कोण भोगणार ? 
आणि मुक्तीची सारी साधने निरर्थक ठरतील. ती मुक्ती महणता येणार नाही. तो जौवाचा प्रलय जाणला पाहिजे 
जेव्हा जीव परमेक्षराच्या आज़ेचे पालन, उत्तम करे, सत्संग, योगाध्याप्त आणिपूर्वी प्रांगितलेली सारी साधना 
करती तेव्हाच तो मुक्ती मिछववितो. 

सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म यों बेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌। 

सो$श्रुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्ितेति ॥ दैदेरी,| आनंदव अनु. १ छं. ! 

जो जीवात्मा आपली बुद्धी व आत्मा यांमध्ये अस्रणाय्या सत्य, ज्ञान व अनंत आनंदस्वरूप परपेश्चराला 
जाणतो, तो त्या सर्वव्यापक ब्रह्मामध्ये स्थित होऊन त्या विपश्षित्‌ म्हणजे अनंत विद्यानुक्त ब्रह्मापह पर्व 
कामनांना प्राप्त करून घेतो. अर्थात ज्या-ज्या आनंदाची अभिलाषा ब्रो बाछगतो तो तो आनंद त्याला प्राप्त 
होतो. यालाच मुक्ती म्हटली जाते. 

(प्रश्न) ज्याप्रमाणे जीवाला शरीरावाचूर ऐहिक सुखे भोगता येत नाहीत, त्याप्रमाणेमुक्तीमध्ये शरीरावाचून 
तो आनंद कसा उपभोगू शकेल ? 

(उत्तर) याचे उत्तर यापूर्वी दिले आहे आणि थोड़े अधिक ऐकावे. ज्याप्रमाणे जीव शरीराच्या आधाराने 
ऐहिक सुखे भोगतो त्याप्रमाणे परमेश्वराच्या आधाराने जौवात्मा मुक्तीचा आनंद उपभोगतो. तो मुक्त जीव अनंत 
व्यापक ब्रह्मामध्ये स्वच्छंद विहार कस्तो, शुद्ध ज्ञानाने सारी सृष्टि पाहतों, इतर मुक्त जौवाँना भेटतो, सृष्टि 
विद्येतील एकेका क्रमाने चमत्कार पाहन सर्व लोकलोकांतरामध्ये अर्थात जे लोक (गोल) दिसतात व जे दिसत 
नाहीत तेथेही भ्रमण करतो तो सर्व पदार्थाना जे त्याच्या ज्ञान कक्षेत आहेत त्या सर्वाना पाहतो. ज्ञान जेवढे 
अधिक होते तेवेद्वा त्याचा आनंदही अधिक होतो. मुक्तीमध्ये जीवात्मा निर्मक होत असल्याने तो पूर्ण ज्ञानी 
होऊन त्याला निहित सर्व पदार्धांची जाणीव योग्य प्रकार होते. 

हाच सुखविशेष स्वर्ग आणि विषयतृष्णेमध्ये रूतून दुःख विशेष भोगणे म्हणजे नरक होय, 'स्व:' हे 
सुखाचे नाव आहे. “स्व: सुख गच्छति यस्मिन्‌ स स्वर्ग: ।, “अतो बिपरीतो दुःखभोगो 
नरक इति।” ऐहिक सुखाला सामान्य स्वर्ग असे म्हणतात आणि परमेश्षराच्चा प्राप्तीने मिक्रणारा आनंद 
विशेष स्वर्ग म्हटला जातो. 

सगके जीव स्वभावत: सुखप्राप्तीची इच्छा आणि दु:खाचा त्याग करू इच्छितात. परंतु जोपय॑त धर्माचरण 
करीत नाहीत व पापाचरण सोडत नाहीत तोपय॑त त्यांना सुख मिक्त नाही व त्यांचे दु:ख दूर होत नाही. कारण 
ज्या वस्तूचे कारण म्हणजे मूल विद्यमान असते ती कधी नष्ट होत नही. जसे 


सत्यार्थ प्रकाश २१५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ड्ः 


छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे क्षीणे दुःख नश्यति। 

ज्याप्रमाणे मूठ कापले गेल्याने वृक्ष नशहोतो त्याप्रमाणे पाषाचा त्याग केल्याने दुःख न होते. मनुस्मृतिमध्ये 
पाप आणि पुण्याचे अनेक प्रकारे विवेचन करण्यात आले आहे. ते असे :- 

पाप व शिक्षा 

मानस मनसैवायमुपभुड्क्ते शुभाइशुभम। 

बाचा बाचा कृत॑ कर्म कायेनैव च कायिकम्‌ ॥ १॥ रु. 3. (२ लो. ८ 

अशाप्रकारे मनुष्याने आपला श्रेष्ठ, मध्यम व निकृषट स्वभाव जाणून उत्तम स्वभावाचे ग्रहण आणि मध्यम 
व निकृषट स्वभावाचा त्याग करावा, त्याने हही निश्चयपूर्वक जाणावे की हा जौव मनाने जे शुभाशुभ कर्म करतो 
त्याने मनाने, वाणीने केलेल्या कर्मांचे वाणीने आणि शरौराने केलेल्या कर्माचे शरीराने फक महणजे सुख दु:ख 
भोगतो. ॥१॥ 

शरीरजै: कर्मदोषै्याति स्थाबरतां नर: । 

वाचिकै: पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌॥ २॥। पु. अ. १२ लो. ९ 

जो मनुष्य शरीराने चोरी, परक्नौगमन, श्रेष्ठाना मारणे इत्यादी दुष्ट कृत्ये कसो त्याला वृक्षादी स्थावराचा 
जन्म; वाणीने केलेल्या पापांबहल पशुपक्ष्यांचे आणि मनाने केलेल्या दुष्कृत्यांबहल चांडाडा इत्यादीचे शरीर 
त्यालामित्ते.॥ २॥ 

यो यदैषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । 

सतदा तदूगुणप्रायं त॑ करोति शरीरिणम्‌॥ ३॥ मनु. +. १२ ३लो. २५ 

या जीवांच्या देहांमध्ये जो गुण अधिक प्रमाणात असततो तो गुण त्या-त्या जीवाला आपल्यासारखा 
करून देतो.॥३॥ 

सर्त्ज ज्ञान तमोउज्ञान रागद्वेषो रज:स्मृतम्‌। 

एतद्‌ व्याप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं बपु: ॥४॥ मु. अ. १२ शलो. २६ 

जेव्हा आत्प्यामध्ये ज्ञान असते तेव्हा सत्तगुण, अन्ञान असते तेव्हा तमोगुण आणि जेव्हा राग, (मोह) 
द्ेघात आत्मा असतो तेव्हा त्या जीवामध्ये रजोगुण अहे हे जाणावे. प्रकृतीचे हे तीर गुण सर्व भौतिक पदार्थामध्ये 
व्याप्त होऊन राहतात. ॥४॥ 

तत्न यत्प्रीतिसंयुक्ते किज्विदात्मनि लक्षयेत्‌। 

प्रशान्तमिव शुद्धार्भ सत्त्वं तदुपधारवेत्‌॥५॥ यु. अ. (२३लो- २७ 

ह्वाची ओकख या प्रकारे केली पाहिजे की :- जेव्हा आत्प्यामध्ये प्रसन्नता आणि मन प्रसन्न, प्रशांत, 
शुद्ध भावनायुक्त असते तेव्हा सत्त्वगुण प्रमुख बनला असून रजोगुण व तमोंगुण गौण बनले हित 
असे समजावे. ॥५॥ 


यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मन: । 
तद्रजो5प्रतिपं विद्यात्सतत हारि देहिनाम्‌॥६॥ मनु. अ. १२ एलो. २८ 
विद्यावअविद्या विवेचन २श्द नववा समुल्लास 


न 'खयुक्त, अप्रसन्न बनूर विषयवासनांमध्ये इकडे तिकडे जाणे येणे करतात तेव्हा 
रजोगुण प्रमुख बनला असून सत्तगुण व तमोगुण गोण बनले आहेत असे समजावे. ॥ 
यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्ते विषयात्मकम्‌। 

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌॥॥७॥ पु अ. १२३लो. २९ 
जेब्हा आत्मा व मन हे मोहात म्हणजे ऐहिक गोष्टीत रममाण झालेले अस्तात, जेव्हा आत्म्यात व मनात 
काही विवेक असत नाही आणि ते विषयामक्त होतात, तर्कवितर्क जाणप्यायोग्य असत नही तेव्हा नक्की समजावे 
की वावेद्ी पराइयात तमोगुण प्रधान आणि सच्वगुण व रजोगुण अप्रधान झाले आहेत. ॥७॥ 
न्रयाणामपि चैतेषां गुणानां य: फलोदय:। 
3ए यो मध्यो जघन्यश्ष त॑ प्रवक्ष्याम्यशेषत: ॥८॥ पतु व. १२ ३लो. ३० 
आता या तीन गुणांमु्ठे जे उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ फ निर्मित होते त्यांचे विस्तारानें विवेचन 
करतो.॥८॥ 
बेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 
धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्तविकं गुणलक्षणम्‌॥ ९॥॥ पु. अ. !२ एलो. ३१ 
वेदांचा अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञानाची वृद्धी, पावित्याची इच्छा, इंद्रियनिग्रह, धर्मकृत्ये व आत्मचितन 
कर्याची प्रवृत्ती हेच सत्तगुणाचे लक्षण आहे. ॥९॥| 

३ 

बिषयोपसेवा चाजस्त्रं राजसं गुणलक्षणम्‌॥ १ ०॥ पु. क: हर हो: ३२ 
जेब्हा रजोगुणाचा उदय होतो आणि मत्त्व व त्मोगुण यांचा अंतर्भाव होतो तेव्हा आरंभशुरत्व, पैर्य- 
त्याग, असत्‌ कर्मांचे ग्रहण आणि निरंतर विषयसेवनामध्ये रुची अस॒ते. त्यावेक्ी आपल्यामध्ये रजोगुणाचे 
प्राधान्य झाले आहे, है ओकखाबे. ॥१०॥ 
लोभ: स्वप्नो5धृतिः क्रौर्य नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता। 

प्रमादश्ष तामसं गुणलक्षणम्‌॥ ९ १॥॥ :तु. अ. १२ एलो. ३३ 
जेव्हा तमोगुणाचा उदय होतो आणि इतर दोन गुणांचा अंतर्थान होतो तेव्हा अत्यंत लोभ म्हणजे सर्व 
पापांचे पूछ वाढते, अत्यंत आत्स, दिदवा, पै्याचा नाश, क्रौर्य, नास्तिकता महणने वेद व ईश्वर यांच्यावर श्रद्धा 
नसणे, अंतःकरणाच्या वेगवेगल्लया वृत्ती प्रभावशाली बनणे आणि मनाच्या एकाग्रतेचा अभाव नाहौसा होणे, 
भेटेल त्याच्याकडे वाचना करणे, प्रमाद महणजे मद्यपानादी वाईट व्यसनांधीन होणे इत्यादी गुण असतील. अशा 
वेढ्ली आपल्यामध्ये तमोगुण वाढला आहे, हे ओकखावे. ॥ ११॥ 
यत्कर्मकृत्त्या कुर्व॑श्ष करिष्यंश्ेब लज्जति। 
तज्ज्ेयं बिदुषा सर्ब॑ तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ १ २॥ यु. ज. १२ लो, ३९ 
अशी तमोगुणाची लक्षणे विद्वानांनी जाणण्यायोग्य आहेत तसेच जेव्हा आपला आत्मा ज्यामध्ये लजा, 
शंका व भवाने ग्रस्त होतो तेव्हा आपल्यामध्यें तमोगुणाची मात्रा खुएच वाढली अहे हे त्याने ओछखावे.॥१ २॥ 


सत्यार्थ प्रकाश रशछ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ड़ लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌। 
नच शोचत्यसम्पत्तो तद्विज्ञेयं तु रजसम्‌॥९ ३॥ सतु. अ. १२ इलो. ३६ 
ज्या एखाद्या कर्माच्या योगाने आपल्याला इहलोकी पुष्क प्रप्तिद्धी मिछावी अरे जीवात्मा इच्छितो 
आपणि दाख्दय आले असताही तोंडपुजे भाट, चारण वौरे लोकांना धन देणे सोडत नाही तेव्हा समजावे की 
आएल्यामध्ये ते रजोगुण प्रबछ् झाले आहेत. ॥१३॥ 
यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरन्‌। 
बेन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम्‌॥ १ ४॥ पु. अ- १२ लो. ३७ 
जेब्हा माणस़ाचा आत्मा सर्वांकडून जाणणे इच्छितो, गुण ग्रहण करीत जाते, सत्कर्म करण्यात लाजत 
नाही आणि जे कर्म केल्याने आत्मा प्रसन्न होतो, म्हणजे जेव्हा धर्माचरणातच इच्छा राहते तेव्हा आपल्यामध्ये 
मत्तगुण प्रबक झाला आहे असे समजावे. ॥ १४॥ 
तमसो लक्षण कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते। 
सच्त्वस्य लक्षण धर्म: श्रेष्ठयमेषां यथोत्तरम्‌॥ १५॥ ननु. अ. १२ इलो. ३८ 
तमोगुणाचे लक्षण कामवास्ना, स्जोगुणाचे लक्षण धरलिप्सा आणिमन्तगुणाचे लक्षण धर्मसेवा होय. 
परंतु तमोगुणापेक्षा रजोगुण व रजोगुणापेक्षा सक्तगुण श्रेष्ठ आहे. ॥ १५॥ 

गुणानुसार शरीरप्राप्ती 
आता ज्याज्यागुणामुक्े जीव ज्या-ज्या गतीला प्राप्त होतो त्यांचे विवरण खाली लिहित अहेः- 
देबरत्त्व॑ 2 ईड फेस बच राजसा:। 
तिर्यक्त्यं तामसा। 'च्रिव्िधा गति: ॥१॥ पु. अ. १२ एलो. ४० 
जो मनुष्य सात्विक अहे तो देव म्हणजे विद्वान. जो रजोगुणी माणसांना असतो ते मध्यम श्रेणीचे मनुष्य 
आणि जे तमोगुणयुक्त असतील ते नौच गठौला प्राप्त होतात, ॥१॥ 
स्थावरा: कृमिकीटाश्न मत्स्या: सर्पाक्ष: कच्छपा:। 
पशवश्च मृगाओैब जघन्या तामसी गति: ॥ २॥ मु. अ. १२ तो. ४२ 
जे अत्यंत तमोगुणी असतात त्यांना स्थावर वृक्षादी स्थावरांचा, कृमी, कीटक, मत्स्य, सर्प, कासव, पशु 
वरूण यांचा जन्म मिक्रतो.॥२॥ 
हस्तिनश्र तुरब्ञाश्न शूद्धा म्लेंच्छाञ्न गर्हिता: । 
सिंहा व्याप्रा वराहाञ्न मध्यमा तामसी गति: ॥ ३॥ रु. अ. १२ इलो. ४३ 
जे मध्यम तमोगुणी असतात त्यांना हत्ती, घोडे, शुद्र, म्लेच्छ, निंदित कामे करणारे, सिंह, वाघ, रानडुककर 
याचा त्वांना जन्म प्राप्त होतो.॥ १ ३॥ 
चारणाश्च सुपर्णाश्ष पुरुषाओब दाम्भिका: । 
रक्षांसि च पिशाचाश्न तामसीषूत्तमा गति: ॥४॥ मु. अ. १२ ३लो. ४४ 
जे उत्तम तमोगुणी असत्तात त्यांगा कबने रचून लोकांची स्तुती करणारे भाट, चारण, मुंदर पक्षी, 


विद्याव अविद्या विवेचन २श्८ नववा समुल्लास 


६. तोंडाने स्वतःची प्रशंसा करणारे दांधिक पुरुष, हिंसा करणरे राक्षस, मद्चादी प्राशन करणारे, 
गलिच्छ राहणारे, अनाचारी पिशाच यांचा जन्म म्हणजे उत्तम तमोगुणी कर्माचे फ होय. ॥ ४॥ 
भल्‍्ला मल्ला नटाओैव पुरुषा: शस्त्रवृत्तय: । 
झूतपानप्रसक्ताक्न जघन्या राजसी गति: ॥५॥ प्रतु. अ. १२ लो. ४५ 
जे अत्यंत रजोगुणी असतात ते भल्ल म्हणजे भाला, तलवार करे हत्यागंनी मारणारे अथवा कुदछ 
इत्यादीनीं खणणारे मह्लाह म्हणजे, नौका वगैरे वल्हवणारे, दोरीवर किंवा बांबृवर कसरतीचे खेक 
करणारे डोंबारी, शद्नरधारी नोकर आणि मद्यपानात आसक्त असतात असे जन्म हेनीच रजोगुणाचे 
फ होय. ॥५॥ 
राजान: क्षत्रियाश्लैव राज्ञां चैव पुरोहिता: । 
बादयुद्धप्रधानाक्ष मध्यमा राजसी गति: ॥६॥ रु. अ. १२ हलो. ६६ 
जेमध्यम स्जोगुणी असतात ते राजे क्षत्रिय वर्णाच्या राजांचे पुरोहित, शात्रार्थ करणारे, राजदूत, प्राइविवाक 
(वकील, बेरिश्टर) , युद्ध विभागाचे अध्यक्ष यांचा जन्म प्राप्त कसतात, ॥६॥ 
गन्धर्वा यक्षा बिबुधानुचराश्ष ये। 
लत कम गति: ॥७॥ पु, अ. १२ इलो. ४७ 
जे उत्तम रजोगुणी असतात त्यांगा गंधर्व (गाणारे), गुद्धक (वादक ), यक्ष (धनाढ), विद्वानांचे सेवक 
कब -०-२८५. ९०३ ख्तिया बांचा जन्म प्राप्त होतो. ॥७॥ 
विप्रा ये च बैमानिका गुणा: । 
नक्षत्राणि च दैत्याश्न प्रथमा सात्त्विकी गति: ॥॥८॥ तु. अ. १२ एलो. ४८ 
जे तपस्वी, यती, संन्यासी, वेदपाठी, विमानचालक, ज्योतिषी आणि दैत्य महणजे देहपोषक मनुष्य 
असतात त्यांचे कनिष्ठ मत्तगुणाचे ते फछ जाणावे. ॥८॥ 
अज्वान ऋषयो देवा बेदा ज्योतीषि बत्सरा:। 
पितरअऔैब साध्याश्न द्वितीया साक्चिकी गति: ॥ ९॥। पु. अ. १२ एलो. ४९ 
जे जीव मध्यम सक्तगुणयुक्त हो ऊन कर्म कसतात ते यज्ञ करणारे, वेदांचा अर्थ जाणणारे, विद्वान, वेदज़, 
विद्युत विद्या, कालविद्या जाणकार, रक्षक, ज्ञानी व (साध्या:) कार्य सिद्धीसाठी सेवा करण्यायोग्य असे अध्यापक 
यांचा जनम प्राप्त करतात. ॥ ९॥ 
ब्रह्मा विश्वसृजो धर्म्मो महानव्यक्तमेत च। 
उत्तमां साक््विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिण: 0४१० कु. ज. १२ लो. ५० 
जे उत्तम सन्तवगुणांनी युक्त असून उत्तम कर्म करतात ते (ब्रह्मा) सर्व वेद जाणणारे, (विश्वसृज्‌) सारी 
सृष्क्रिम विद्या जाणून विविध विमानादि वाने बनविणारे, धार्मिक, सर्वोत्तम बुद्धियुक्त आणि अव्यक्ताचा जन्म 
व प्रकृतिवशित्व यांची सिद्धी प्राप्त कततात. ॥ १ ०॥ 
इन्द्रियाणां प्रसड्ेन धर्मस्यासेवनेन च 
पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमा: ॥ १ १॥ पु. अ. १२ हो. ५२ 


सत्यार्थ प्रकाश २१९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


घ् 


जे इंद्रियांच्या आधीन हो ऊन विषयासक्त; धर्माचा त्याग कछन अधर्म करणारे अविद्वान असतात ते 
मुनुष्यांमधील नीच योनीत वाईट वाईट दुःखरूप जन्म प्राप्त कतात:॥ ९ १॥ 

अशा प्रकारे सत्तव, रव व तम या तीन गुणांनी युक्त हो ऊनीजी व ज्या प्रकारची कर्में करतो त्याला त्याच 
त्याचप्रकारची फढे प्राप्त होतात. 

जे मुक्त होतात त्यांनी गुणातीत महणने सर्व गुणाच्या स्वभावामध्ये गुंतून न राहता महायोगी बनून, 
मुक्तीची साधना करावी. कारण, 

योगशित्तवृत्तिनिरोध: ॥१॥ 

तदा द्रष्ठु; स्वरूपेडवस्थानम्‌॥ २॥ वोग. पा. ! रू. २०३ 

ही पातंजल योगशात््ातील सूत्रे आहेत. मनुष्यानें रजोगुण व तमोंगुण यांनी युक्त अंसलेल्या कर्मापायून 
पनाला परावृत्त करन, शुद्ध स्तगुणवुक्त क्मापासूनही मनाला दूर ठेवुत केवक शुद्ध पत्तुणयुक्त बनावे. नंतर 
त्यांचाही निरोध करूम एकाप्र म्हणजे एक परमेश्वर व धर्मयुक्त कर्म यांच्या अग्रभागावर मनाला स्थिर करून 
त्याला निरुद्ध म्हणजे सर्व बाजूंती मनाच्या वृत्तीला रोखून धरावे. ॥१॥ 

जेव्हा चित्त एकाग्र व निरुद्ध होते तेव्हा सर्वाचा द्रश अंत्णायया ईश्वराच्या स्वरूपात' जीवात्प्याची स्थिती 
होते. इत्यादी साधने मुक्तीसाठी आचरावीत. आणि, 

अथ त्िविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: ॥ राज्य. अ. !![. ! 

- (आध्यात्मिक) शारीरिक दुःखे, (आधिभौतिक) इतरप्राण्यापासून दुः खित वे (आधिदेविक ) अतिवृष्टी 
अत्यंत उन्हाक्ा, अत्यंत थंडी, अनावृष्टी, मन व इंद्रिये यांच्या चंचलतेने दुःखे होतात, या त्रिविध दु:खांपासून 
सुटका करून धेऊन मुक्ती मि्वविणे हा अत्यंत पुरुषार्थ आहे. 

पुढील प्रकरणात आचार, अनाचार व भक्ष्याभक्ष्याविषयी लिए. 


इति' सत्यार्थप्रकाशे 
'विद्याइविद्याबन्धमोक्षविषये 
नवमः समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥९॥ 
मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेढा 'सत्वार्थ प्रकाश' था अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेढली मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 


म्हणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुदून ही बाचन केले तरी 
बाचकांना निश्चितच लाभ होईल. 


विद्याव अविद्या विवेचन २२० नववा समुल्लास 


दहावा समुल्लास 
आचार, अनाचार व 
भ्क्ष्याभक्ष्य विवेचन 


आचार व अनाचार 

धर्मपुक्त कर्मांचे आचरण, सुशौलता, सत्पुरुषांचा सत्संग आणि स्ववि्येचे ग्रहण काण्यात आवड इत्यादी 
गोष्टीना आचार आणि या विपरीत जे आहे त्याला अगचार अरे महणतात. वा संबंधी लिहिले आहे; 

बिद्गद्धिः सेवितः सद्धिर्नित्यमद्रेषरागिभि: । 

यओ धर्मस्तजिबोधत।॥ १॥। पु. +. २ शो. 

माणसांनी सदैव ही गोष्ट ध्यानात ठे वाबी की ज्याचे सेवन (आचरण ) राणद्रेषरहित विद्वात लोक नित्य 
कस्तात, हृदयाने म्हणजे आत्याने जे सत्य कर्तव्य जाणतात तोच धर्म माननीय व आचरणीय आहे. ॥ १॥ 

कामात्मता न प्रशस्ता न चैबेहास्त्यकामता। 

काम्यो हि वेदाधिगम: कर्मयोगञ्ज वैदिक: ॥ २॥ परु. अ. २ हलो. २ 

कारण या जगात अत्यंत कामात्मत वे अत्यंत रिप्कामता श्रेष्ठ पोष्ट नाहीत. वेदार्थज्ञान व वेदोक्त कर्मानी 
हा सर्व कामना देखील कामनेनेच सिद्ध होतात. ॥ २॥ 

संकल्पमूल: कामो बै यज्ञा: सडडल्पसम्भवा:। 

ब्रतानि यमधर्माश्न सर्वे सडडल्पजा: स्मृता: ॥३॥ पु ब. २ लो. ३ 

“भी निरिच्छ व निष्काम आहे किंवा होईन.'' अंसे कोणी म्हणत असेल तो कधी होऊ शकत नाही कारण 
सर्व कर्म महणजे यज्ञ, सत्यभाषणादी व्रते, यमनियमरूपी धर्म आदी गोष्टी संकल्पानेच होत असतात. ॥ ३॥ 

अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कर्हिंचित्‌। 

यद्यद्धि कुरुते किज्ञित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥४॥ रु अ. २ इलो. ४ 

कारण हात, पाय, डोढे, मन इत्यादिकांच्या ज्या हालचाली होतात त्या इच्छेनेच केल्या जातात. इच्छा 
नसेल तर डोढे उधडणे व मिट॒णे ही गोष्टही घड़ू शकत नाही. ॥8॥ 

बेदो5स्बिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌। 

आचास्थ्रैव साधूनामात्मनस्तुष्टरिव च ॥५॥। रु. अ. २ लो. ६ 


सत्यार्थ प्रकाश रस? महर्षि दयानंद सरस्वती 


ड्ट संपूर्ण वेद, मनुस्यृती तसेच ऋषिप्रणीत शात्ले, सत्युरुषांचा आचार आणि जी कर्में केल्याने 
आपला आत्मा प्रसन्न राहतो, म्हणजे भय, शंका, लज्जा वाटत नाही ती कर्में करणे उचित अहे. पाहा ! जेव्हा 
कोण मिध्या भाषण अथवा चोरी वररेची इच्छा करो तेव्हा त्याच्या आत्म्यात भव, शंका, लज्जा ही अवश्य 
उत्पन्न होतात. म्हणून अशी कर्मे करू नयेत. ॥५॥ 
सर्वन्तु समवेक्ष्येदं निखिल ज्ञानचल्षुपा। 

'बिद्वान्‌ स्वधर्मे निविशेत वै ॥६॥ मु, ज. २ लो. ८ 
माणसाने सर्व श्र, वेद, सत्युरुषांचा आचार, आपल्या आत्याच्या विरुद्ध गसलेल्या गोष्टी यांचा उत्तम 
प्रकारे विचार करून, ज्ञानरूपी नेज्रांचा वापर करून, श्रुतीच्या प्रमाणाने मानून, आपल्या आत्म्याला अनुकूल 
धर्माचे आचरण करावे. ॥६॥ 
श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्‌ हि मानव: । 
इह कीर्तिमवाष्नोति प्रेत्य चानुत्त्म सुखम ॥॥७॥ पु. अ. २ एलो. ९ 
कारण जो माणूस वेदोक्त धर्म आणि वेद विरुद्ध गसलेल्या स्पृत्युक्त धर्म यांचे अनुष्ठान करतो त्याला 
इहलोकी कीर्ती आणि मरणानंतर सर्वोत्तम सुख प्राप्त होते. ॥७॥ 
योडब मन्‍्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्याद्‌ द्विज: । 
सर नास्तिको बेदनिन्दकः ॥८॥। रु. अ. २ लो. ! 
श्रुती ही वेद व स्मृतीला धर्मशा्र म्णतात. त्याच्या साहाने सर्व कर्तव्याकर्तव्याचा निर्णय केला पाहिजे.. 
जो कोणी मनुष्य वेद व वेदानुकूल आप्गरं धांचा अपमान करौल त्याला श्रेष्ठ लोकांनी म्हणजे जातीतून बहिष्कृत 
करावे. कारण जो वेदांची निंदा करतो तो नास्तिक म्हटला जातो . ॥ ८॥ 

धर्माचे लक्षण 
बेद: स्मृति: सदाचार: स्वस्थ च प्रियमात्मन: । 
एतच्चतुर्विधि प्राहु: साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌॥।९॥। पु. अ. २शलो. १२ 
पहणून वेद, स्मृती, सत्पुरुषांचे आचरण आणि स्वत:च्या: आत्म्याच्या ज़ानाशी अविरोधी प्रियाचरण ही 
चार धर्माची लक्षणे म्हणजे यांच्यानेच धर्मलक्षित होतो.॥ ९॥ 
अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते। 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाण परमं श्रुति: ॥१०॥। उठ. अ. २एलो. १३ 
परंतु जो द्रव्यलोभ आणि कामवासना म्हणजे विषयसेवन यांत गुरफटले ला नसतो त्यालाच धर्माचे जान 
प्राप्त होते. जे धर्माला जाणण्याची इच्छा बालगतात त्यांच्यासाठी वेद हेच परम प्रमाण आहे. ॥ १ ०॥ 
बैदिकै: कर्मभिः पुण्यैर्निषिकादिद्िजन्मनाम्‌। 
कार्य्य; शरीरसंस्कारः पावन प्रेत्य चेह च॥ १ १॥ पु. अ.२ लो. २६ 
महणून सर्व द्विज लोकांनी म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रियंव वैश्य यांती वेदोक्त पुण्यरूप कमरे आपल्या मुलांचे 
निषेक (गर्भाधान) आदी संस्कार करावेत. ज्यामुढ्ले हा जन्म व परजन्म पवित्र होतो. ॥ १ १॥ 
आचार, अनाचार ब भक्ष्याभक्ष्य विवेचन श्र वहावासमुल्लास 


करेशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते। 

राजन्यबन्धोद्टाविंशे वैश्यस्य इयधिके ततः ॥१२॥ मनु. अ. २शलो. ६५ 

ब्राह्मणाचे सोढ्ाव्या वर्ष, श्षत्रियाचे बाविस्ाव्या वर्षी आणि वैश्वाचे चोविसाव्या वर्ष केशांत कर्म 
महणजे क्षौर किंवा मुंडन झाले पाहिजे. या विधीनंतर केवक शेंडी ठेवून दाढी-मिशा व डोकीचे केस नेहमी 
काहले पाहिजेत म्हणजे हे केस पुन: ठेवता कामा नयेत, अत्यंत बंड प्रदेशात राहणान्या लोकांनी त्यांच्या 
इच्छेप्रमाणे केस ठे वावेत आणि अत्यंत उष्ण प्रदेशात राहणाय्यांनी शेंडीसह डोकीवरील केस कादून टाकावेत, 
कारण डोकीवर केस राहिल्‍यास उष्णता अधिक होते आणि त्यामुले बुद्ी कमी होऊन जाते. दाढी-मिशा 
वाढविल्यास खाणे- पिणे नौट होत नाही आणि केसांत उच्छिष्ट ही अडकते, ॥ १ २॥ 


आत्मसयमन 


इन्द्रियाणां बिचरतां 

संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्ान्‌ यन्‍्तेव बाजिनाम्‌॥ १॥| रु. अ. २ हो. ८८ 

जी इंद्रिये चित्त विचलित करणान्या विषयवासनेत प्रवृत्त करवितात त्यांना परावृत्त करण्याचा प्रयल 
करावा. हाच माणसाचा मुख्य आचार आहे, ज्याप्रमाणे सारधी थोड़बांगा ताब्यात ठेवून सरक मागनि चालवितो 
त्याप्रमाणे इंद्रियांवर ताबा मिल्वून त्यांना अधर्ममरार्गापासूत परावृत्त करन आणि सदैव धर्ममागनि 
चालबाबे. ॥१॥ 

इन्द्रियाणां प्रसड्ेन दोषमृच्छत्यसंशयम्‌। 

सह्नियम्य तु तान्येब तत: सिर्द्धि नियच्छति ॥ २॥ पु. अ. २ लो. ९३ 

कारण इंद्रियांना विषयासक्ती व अधर्माने चालविष्याने माणसाला नक्कीच दोष लागतो; आणि जेव्हा 
त्यांना जिंकून तो धर्ममागनि नेतो तेव्हाच त्याला अभीष्ट सिद्धी मिछते. ॥ २॥ 

न जातु काम: कामानामुपभोगेन शाम्यति। 

हबिषा कृष्णवर्त्मेंब भूय एवाभिवर्द्धते ॥ ३॥ पु. अ. २ लो. ९४ 

ज्याप्रमाणे अनीमध्ये इंधन व तूप टाकल्याने तो वाढत जातो त्याप्रमाणे कामाच्या उपभोगाने 
कामवासना कधी शांत होत नाही, उलट ती वाढतच जाते, यात मुलौच शंका नाही. म्हणून माणसाने की 
विषयासक्त होऊ नये. ॥ ३॥ 

बेदास्त्यागाश्न यज्ञाक्ष नियमाश्न तपांसि च। 

नविप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥४॥ पतु. अ. २ शो. ९७ 

जो पुरुष जितेंद्रिय नसतो त्याला 'विप्रदुष्' अस्ते महणतात. अशा माणसाला वेद्ञान, त्याग, यज्ञ, नियम 
आणि धर्माचरण सिद्धि प्राप्त होत नाही. परंतु हे सर्व जितेद्धिय धार्मिक माणसास प्राप्त होतात. ॥ ४॥ 

बशे कृत्वरेन्द्रियग्राम संयम्य च मनस्तथा। 

सर्वान्‌ संसाधयेदर्थानक्षिण्बन्‌ योगतस्तनुम्‌॥॥५॥ प्तु. अ. २३लो. ९८ 
कत्याप्रकाश ......... ३२३... महर्फिदयानद सरस्वती 


ड्््ह् पाच करमेद्रिये, पाच जञानेंद्रेये व अकरावे मन यांना ताव्यात ठेबूर युक्ताहारविहाराच्चा योगे शरीराचे 
रक्षण करीत सर्व पुरुषार्थांची प्राप्ती करावी. ॥५॥ 
श्रृत्वा स्पृष्टणा च हृष्ठवा च भुक्त्वा प्रात्वा च यो नर: । 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रिय: ॥६॥ पु. अ. २ इलो. १०० 
ज्याला स्तुतीने हर्ष आणि निंदेने शोक होत नाही, चांगल्या स्पशनि सुख व वाई स्पशनि दुःख होत 
नही, जो सुंदर रूप पाहन प्रसन्न व कुरूपता पाहून अप्रसन्न होत नाही, जो उत्तम भोजनाने आनंदित व निकृषट 
भोजनाने दुःखी होत नाही, जो सुरंधर वा दुरध याविषयी प्रेम किंवा घृणा बाहृगत नाही, अशा माणसाला 
जितेंद्रिय म्णतात. ॥६॥ मु 
नापृष्ठ: कस्यचिद्‌ ब्रूयाज्न चान्यायेन पूच्छत: । 
जानज्नपि हि मेधावी जडबललोक आचरेत्‌ ॥७॥ पु. अ. २ श्लो. ११० 
जे कोणी विचारले नसता किंवा कपटाने अथवा अन्यावाने विचारले असता त्याला क्धीही उत्तर देक 
नाही. अशा कपटी माणसांसमोर बुद्धिवंतांनी जड़ म्हणजे स्तव्य, मौन राहवे. मात्र जे निष्केपटी वे जिज्ञासू 
अप्रतील त्यांनी विचारले नसताही त्यांना उपदेश करावा. ॥७॥ 

श्रेष्ठोेचे निकष 
वित्त बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्षमी। 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यवुत्तरम्‌ ॥८॥। मनु. अ. २ लो. !३६ 
एक धन, दुसरे उत्तम बंधु परिवार कुछ, तिसरे वय, चौथे उत्तम कर्म आणि पाचवे श्रेष्ठ विद्या या पाच गोष्ट 
मान्यतेची स्थाने आहेत. परंतु धनापेक्षा उत्तम बंधु परिवार , बंधुहरर व, वयाहून श्रेष्ठ कर्म आणि कर्माहून पवित्र 
विद्या असणारे उत्तरोत्तर अधिक माननीय आहेत. ॥८॥ 
अज्ञो भवति बै बाल: पिता भवति मन्त्रद: । 
अज्ञ हि बालमित्याहुः पितेत्येब तु मन्त्रदम्‌॥ ९॥ रु. अ. २ लो. १५३ 
कारण शंभरवर्षाचा म्हातार विद्याविज्ञानरहित असेल तर तो बालक; आणि विद्या व विज्ञान देणारा आहे 
त्या बालकास देखील वृद्ध अग्ेच मारले पाहिजे. कारण सर्व शा्ने आप्त विद्वान, अज्ञानीना बालक व ज्ञानी 
माणसाला पिता महणतात. ॥९॥ 
न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न १: ॥ 
ऋषयश्षक्रिरे धर्म योडनूचान: स नो महान्‌॥॥१ ०॥ रु. व. ३ लो. १५४ 
वय अधिक वाहल्याने, केस पिकल्यानें, अधिक धन असल्याने आणि मोठे कुटुंब अंसल्याने मनुष्य वृद्ध 
ठर्तनाही. परंतु आमच्यातील विद्या विज्ञान श्रेष्ठ हेत तो च वृद्ध पुरुष म्हटला जातो: ऋषी व: महात्मे यांचे 
ठाममत आहे. ॥१ ०) की जे 
ख्िप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठयं क्षत्रियाणां तु बीर्यत: । 
बैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥१ १॥ पहु. अ. रशलो, १५५ 


आचार, अनाचार व भक्ष्याभक्ष्य विवेचन स््र्ड वहाबा समुल्लास 


ब्राह्मण जानाने, क्षत्रिय बढाने, वैश्य धनधान्याने व शुद्र उन्माने म्हणजे अधिक वयाने वृद्ध समजला 
जातो.॥११॥ 

नतेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । 

यो बै युवाप्यधीयानस्त देवा: स्थविर बिदु: ॥ १ २॥। पद अ. हल. १५६ 

अंगावरील केस पांढरे झ्ाल्याने माणूस वृद्ध (श्रेष्ठ होत नाही. परंतु जो युवक विद्या शिंकलेला असेल 
त्यालाच विद्वान लोक मोठा मानतात, ॥ १ २॥ 

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृग: । 

यश्ष विप्रोडनधीयानस्त्रयस्ते नाम बिभ्रति॥ १ ३॥| मर. अ. २ लो. १५७ 

ज्याने विद्याध्ययन केले नाही तो जणू लाकडाचा हत्ती किंवा कातड्याचा मृग असतो. त्याप्रमाणे अविद्वान 
मनुष्य हा जगात नाममात्र माणूस म्हटला जातो. ॥ १३॥ 

अहिंसयैब भूतानां कार्य श्रेयोइनुशासनम्‌। 

बाक चैब मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या घर्ममिच्छता ॥ ९ ४॥ प7॒. ॥. एल. १५९ 

महणून माणसाने विद्या शिकून विद्वान धर्मात्मा होऊन नि वृत्तीने सर्व प्राण्यांच्या कल्याणाचा उपदेश 
करवा आणि उपदेश कराता त्याने मधुर व कोमल वाणीचा वापर करावा. जे पुरुष सत्योपदेशाने धर्माची वृद्धी 
वअधर्माचा नाश कल्तात ते धन्य होत. ॥ १ ४॥ 

नित्य स्नान, वद्च, अन्न, पान, स्थान वार सर्व शुद्ध (स्वच्छ) ठेवावे. काएण हे सर्व पदार्थ शुद्ध झाल्याने 
चित्तशुद्धी आणि आशोय प्राप्त होऊन पुरुषार्थ वाढतो. शुचिता तेवदी करणे योग्य अहे की, ज्यायोगे धाण व 
दुर्गंधी नाहौशी होईल एवढी स्वच्छता सर्वत्र ठेवावी. 

आचार: परमो धर्म श्रुत्युक्त: स्मार्त एब च॥ पु. ब. !। लो. १०८ 

जे पत्यभाषणादी कर्मांचे आचरण करणे हाच वेद व स्मृती यांत सांगितलेला आचार हो य. 

मा नो बधी: पितरं मोत मातरम्‌ ॥ यु... !६व. १५ 

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणमिच्छते॥ अं. का. ! (पू. ५7.३ 

मातृदेवो भव! पितृदेवो भव! आचार्य देवो भव ! अतिथि देवो भव! हैत्ति७/११ 

माता, पिता, आचार्य व अतिथी याँची सेवा करणे हीच देवपूजा होंय. ज्या-ज्या कमाने जगावर उपकार 
होतो ते-ते कर्म करणे आणि हानिकारक कर्म पोडून देणेच माणसाचे मुख्य कर्तव्य कर्म आहे. नास्तिक, लंपट, 
विश्वासधात॒की, चोर, असत्यवादी,स्वार्थी, कपटी, धोकेबाज इत्यादी दुष्ट लोकांची संगत करू उये. आप्त जे 
सत्यवादी, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय लोक आहेत त्यांचा नेहमी सत्संग करण्याचेच नाव श्रेष्ठाचार आहे. 


विदेशमसन 
(श्च) आर्वावर्त्देशवासी आर्यावर्त्तदेशातून वेगवेगकया देशात जाण्याने आचार भ्रष्ट होतो किंवा नाही? 
(&त्तर) हे साफ खोटे आहे. कारण आंतरिक व बाह्य पावित्रय ठेवणे, सत्यभाषण वगैरे आचरण करणे, 


सत्यार्थश्रकाश स्र्५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


हि हे कोठेही करील तरी आचारप्रष्ट व धर्मश्रष्ट होणार नाही. जरकोणी आर्यावर्तात राहुन दुराचार करी तर. 
तोच धर्मप्रष्ट व आचारक्रष्ट समजला जाईल. जर असेच झाले असते तर 

मेरोहरिश्व द्वे बर्षे वर्ष हैमब्त तत: । 

ऋमणैञ व्यतिक्रम्य भारत बर्षमासदत्‌ ॥ १॥ 

सदेशान्विविधान्पश्यंक्लीनहृणनिषेवितान्‌॥ २॥ रहा.श्ति.५.अ. ३२५ एलो. १५१५ 
हे ए्लोक महाभासाच्या शांतिपर्वातील मोश्षधर्मामध्ये व्यास-शुक संवादात आले आहेत, एकदा व्यास 
महर्षी आपला मुलगा शुक आणि शिष्य यांच्यासह पाताक म्हणजे ज्या देशाला सध्या अमेरिका म्हणतात' तेथे 
राहत होते. त्यावेल्ली शुकाचार्यारी आपल्या वडिलांना एक प्रश्न विचारला की, “' आत्मविद्या एढढ़ीच आहे की 
याहून अधिक आहे?” व्यासजीनी मुदरामच त्याप्रश्नाचे उत्तर दिले नाही. कारण त्यांनी त्या विषयाचा उपदेश पूर्वी 
केला होता. आता त्याला दुसयाच्या साक्षीसाठी त्यांनी आपल्या मुलाला सांगितले, 'हैपुत्रा, तू मिधिलापुरीला 
जाऊन हाच प्रश्न जनकराजाला विचार. ते याचे यथायोग्य उत्तर देतील.' पित्याचे बोलणे ऐकून शुकाचार्य 
पाताछ्देशातून मिथिलापुरीला निधाले. ते प्रथम मेरू महणजे हिमालयाच्या ईशान्येस, उत्तेला व बायव्येस जे 
देश आहेत त्यांचे नाव त्यावेलरी हरिवर्ष असे होते. वानरांगा हरी अस्े म्हणतात. त्या प्रदेशातील माणसे आजही 
लाल तोंढाची व पिंगट ढोन्रयांची वानरासारखी आहेत. ज्या देशांना आज युरोप असे म्हणतात त्यालाच 
संस्कृतमध्ये हरिवर्ष अप्े म्हणत असत. तेधील देश आणि ज्यांगरा हृण, यहुदी असे महणतात: ते देश पाहून 
शुकाचार्य चौनला पोचले. तेधून ते हिमालयात आले आणि हिमालयातून मिथिलापुरीला आले. 
तस़ेच जिला असियान नौका म्हणजे आगबोट अस्ले म्हणतात त्या अश्नत्री जलयानातून श्रीकृष्ण व 
अर्जुन पाताछात जाऊन आणि तेथून महाराजा युधिष्ठिराच्या यज्ञासाठी उद्दालक ऋषीना घेऊन आले होते. 
धृतराषट्राचा विवाह गंधार म्हणतात, तेथील जक्येशी झाला होता. पांडू गाजाची पली माद्दी 'इृराण' च्या 
राजाची कन्या होती आणि अर्जुगाचा विवाह, ज्याला आजकाल अमेरिका महणतात त्या पाताह देशाची 
राजकन्या उलूपी हिच्याशी झाला होता. जर लोक देशदेशंतरी व द्रीपद्रीपांतरी जात-येत: जसते तर या सगछया 
गोष्टी कशा घडल्या असत्या ? मुुस्मृतीमध्ये समुद्रावर जाणाय्या नौकांवर कर ध्यावा अप्े सांगितले आहे. ते 
मुद्धा आय॑वर्त्ातील द्विपंतरात गेल्या कारणाने आहे आणि जेव्हा महाराजा युधिष्ठितंनी राजसूय यह केला होता 
तेव्हा साया जगातील लोकांना निमंत्रण देष्यासाठी भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव चारही दिशांना गेले होते. जर 
परदेशगमनात दोष मानला असता तर ते कथीही गेले नसते. सागश, प्राचीन काछचे आर्यावर्तातील लोक 
व्यापार, राजकार्य आणि पर्यटन यांसाठी जगभर जात अस्त आणि जो आजकाल शिवाशीव आणि परदेशगमनाने 
धर्म भ्रष्ट होतो हो कल्पना, या गो मूर्ख लोक वात्रट वागल्याने व अज्ञान वाढल्याने झाल्या आहेत. 
जे लोक देशदेशांतरी व द्रीपद्ीपातरी जाण्यावेष्यात मु्लीच संकोच करीत नाही ते वेगवेगक्वया देशांतील 
नाना प्रकारच्या लोकांच्या संपर्कात येतात, त्यॉच्या रौतीभाती पाहतात, आपले राज्य व व्यापार वाढवितात, 
निर्भय, शूरवीर बनतात आणि सद्व्यवहाराचे ग्रहण व वाई गोरटीचा त्याग करप्वास तत्पर होऊन 'विपुल ऐश्वर्य 
प्राप्त करन घेतात. जे लोक महाप्रषट म्लेच्छकुलोटन्न वेश्यांशी समागम केल्याने आचारप्रष्ट व धर्मभ्रष्ट बनत 


न नलननअननानननानाानननननननननननननन-नमन_ं___-॑-य ८7777 7 7777 
आचार; अनाचारव भक्ष्याभक्ष्य विवेचन शरद वदह्बासमुल्लास 


नाहीत पंत देशोदेशीच्या उत्तम पुरुषांच्या संपर्कातमात़ त्यांना शिवाशीब व दोष दिसतों हा निव्वक मूर्खपणाच 
नेब्हे तरकाय ? होव, पण एक कारण तर आहे की जे लोक मांसभक्षण व मद्रपान करतात त्यांचे 'शरीरंव 
वीर्यादी धातूयुद्धा दु्ग-धाने दूषित होतात म्हणून अशा लोकांशी संगत केल्यासत आरयानाही ते दोष लागतील 
परंतु ्याच्याशी इतर व्यवहार कर््यात व त्यांचे चांगले गुण घेष्यात काहीच दोष अथवा पापनाही. त्यांच्यातील 
मद्नपानादी दोषांपासून दूर राहन ज्ानादी सदगुणांचे ग्रहण करण्यात काहीच हानी नाही: जर अशा लोकांना स्पर्श 
कण्यात आणि त्यांच्याकडे पाहण्यातही पाप अहे अप्े मूर्ख लोक समजतात, म्हणूनच ते त्यांच्याशी युद्धही 
करू शकत नाहीत. कारण युद्धामध्ये त्यांगा पाहणे व स्पर्श करणे अपरिहार्यच असते. 

सर्व सज्वनांगी राग (मोह) रेप, अन्याय, मिध्या भाषण इत्यादी दोषांचा त्याग करन निर्केरता, प्रीती, 
परोपकार, सज्जनता इत्यादी गुणांचे धारण करणे हाच उत्तम आचार आहे. आणि तसेच हेही समजून ध्यावे की 
धर्म हा आपला आत्मा व कर्तव्यात निहित आहे. जेब्हा आपण सत्कृत्ये करीत अप्तो तेव्हा आपल्याला 
देशदेशान्तरी आणि द्रिप-द्रिपानतरी जाण्यात को णताही दोष किंवा पाप लागू शकत नही. दोष तर पापी कामे 
काण्यात लागतात. 

होय, इतके अवश्य ध्यानात ठेवले पाहिजे की, वेदोक्त धर्माची संपूर्ण माहिती धेऊन आणि पाखंडयताचे 
खंडन करणे अवश्य शिकून पेतले पाहिजे. त्यामु्ले आपल्याला को्णाह खो ठखू शकणार नाही. देशदेशांतरी 
व द्वीपद्रीपान्तरी राज्य व व्यापार केल्याखेरीज आएल्वा वेशाची उन्नती की करी शक्य आहे काब ? जेब्हा 
स्वदेशी लोक आपल्याच देशात व्यापार करतात आणि परदेशी लोक येथे येऊन व्यापार व राज्य कसतात॒ेब्हा 
दारिय व दु:ख यांच्याखेरीज दुसरे काहीही होंऊ शक्ञत नाही, 

पाखंडी लोक असे समजतात की जर आम यांना विद्या शिकविली आणि परदेशगमनाची परवानगी 
दिली तर हे शहाणे होतील आणि आमच्या पाखंडाच्या जाब्यात अडकणार नाहीत. तसे झाल्यास आमची 
प्रतिष्ठा व पोटापाण्याची साधने ही नाहीशी होतील. म्हणून खाप्यापिष्याच्या बाबतीत शिवाशिवीद्े निर्बध 
प्ालतात ज्यामुढे ते दुस॒न्‍्या देशात जाऊ शंकणार नाहीत. 

स्पर्शास्पर्श 

परंतु एवढे अवश्य पाहिजे की कोणत्याही परिस्थितीत चुकूनही मद्रमासांचे सेवन करू नये. सर्ववुद्धिमानानी 
हैच निश्चय नाही केले की रजपुरुषाच्या यद्धाचया वेकीही स्वत:चा स्वयंपाक सैवत: च करन खाण्याने नक्रीच 
पराभवाचे कारण होते, वस्तुत: कत्रियांती दुद्धाच्या वेढी एका हाताने भाकरी खात व पाणी पौत जावे बदुसया 
हाताने शतरूवर चढाई करणे आणि धोड्यावर किंवा हत्तीवर बयूर अथवा पादतक्ली होऊन कापाकापी करीत 
विजयी होगे हाच त्यांचा आचार आहे व पराजित होणे हा अनाचार होव. अशा मूर्खपणाने या लोकांनी 
वेगवेगत्रया चुली मांडून व विरोध दर्शवून सगे स्वातंय, आनंद, धन, राज्य, विद्या व पुरुषार्थ यांचेवर 
फटकार मारून, डोक्याला हात लावून बसले आहेत आणि इच्छा करतात की काही पदार्थ मिल्लाले तर ते 
शिजवून खेत, परंतु असे झाल्याने समजावे की स्पृश्यास्पृशतेने आयावर्त देशाला सर्व प्रकारे नष्ट करन 
टाकले आहे. पु 


 -जऋेृाँाणाएरनि जप रछ महर्षि दयानंद सरस्वती 


जद स्वयंपाकाची जागा स्वच्छ असलीच पाहिजे. त्यासादी ती झाडून, साखून, केरकचरा काढून 
टाकून निर्मकर करण्याचे प्रयल अवश्य केला पाहिजे अप्े मात्र नाही की, मुसलमान किवा खिस्ती लोकांसारखी 
स्वयंपाकपरे घाणेरडी ठेवावीत. 

(प्रश्न) सखरी (कच्ची रसोई) व निखरी (पकी रसोई) हे: काय आहे ? 

(उत्तर) जे अन्न पाण्यात शिजविले जाते त्याला सखी किंवा कच्ची रपोई आणि जे दुधात शिजवून तयार 
केले जाते त्याला निखरी, चोखी किंवा पक्की स्सोई हणतात: हा मुद्धा या धूतानी सुरू केलेला पाखंड आहे. 
कारण ज्या पददार्थात दूध-तूप जास्त वापरले जाते ते खायल स्वादिष्व पोटात स्िणव पदार्थ 'जावेत त्यास्राठी 
त्यानी ही सारी लबाड़ी केली आहे. वस्तुतः जो पदार्थ अनीवर शिजविलेला किंवा योग्य कात्नुसार पिकलेला 
असतो तो पक्व आणि जो न शिजलेला अथवा अपरिपक्व असेल तो कच्चा होय. शिवाय पक्व पदार्थ खावयाचे 
व कच्चे खावयाचे गाहीत, हा नियमदेखौल सर्वत्र ठौक पाछला जात नाही. कारण चणे वगैरे कच्चेही खाल्ले 
जातात. 

(प्रश्न) द्विजांनी स्वतःच्या हातांनी अन्न शिजवून खावे की शुद्ांच्या हत्चे अन्न खाबे ? 

(उत्तर) शुद्राती शिजविलेले अन्न द्िजांनी खाबे. कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य वर्णाच्या स्तलौपुरुषांनी 
विद्या अध्ययन-अध्यापन, राज्यकारभार आणि पशुपालन, शेती व व्यापार हवा कामात तत्पर राहवे. मात्र 
शुद्राच्या भांड्यांत किंवा त्याच्या घरी शिजविलेले अन्न आपत्काठ खेरीज द्विजांनी खाऊ नये, वासाठी प्रमाण 
हे आहे:- 

आर्याधिष्ठिता वा शुद्राः संस्कर्त्तार: स्युः ॥ आए. इर्म. प्रपा. २, पटल २, खं. ४, सूत्र * 

हे आपस्तम्बातील मूत्र आहे. आर्वाच्या धर शुद्गंती महणजे अज्ञानी स्नीपुरुषानी स्वयंपाक पाणी 'करावे, 
मात्र त्यांनी आपली शरीरे व वस्तरेही पवित्र मणजे निर्मछ राखावीत. आर्याच्या घर स्वयंपाक काना शुद्रांती 
कपड्याने तोंड बांधू करावा. कारण त्याच्या तोंडातील उट्टे वगैरे आणि त्याचा नि: श्वास अन्नावर पड़ता कामा 
नये. दर आठव्या दिवशी त्याने ढोकीचे केस कापावेत आणि रखे कापूर ध्यावीत, त्याने स्नान करन स्वयंपाक 
करवा आणि आयांना जेवू धातल्यावर स्वत: जेवाबें. 

(प्रश्न) शिजविलेल्या अन्नाला शुद्ाचा स्पर्श झाल्यास ते अन्न दूषित 'झाले असे लोक समजतात, मग 
त्याच्या हातानी तयार केलेले अन्न कसे खाऊ शकतील ? 

(उत्तर) हो गोष्ट कपोलकल्पित, खोटी आहे. कारण ज्यांनी गूल, साख, तूप, दूध, दकण, भाजी, पके, 
ध्रान्य, कंदमूल हे पदार्थ ज्याने खाल्ले त्याने जणू साया जगाच्या हाताने तयार केलेले आणि उच्छिष्ट खाल्ले 
असे ठस्ते. कारण जेव्हा शुर, चांभार, भंगी, मुसलमान, खिश्वत वौरे लोक शेतातील ऊस कापतात, सोलतात, 
तो पिछून रस कादतात तेव्हा मलमूत्रविसर्जनाच्या बेबी वापरलेले हात न थुता त्याच' हातांनी स्पर्श करतात, 
उचलतात, ठेवतात अर्धा ऊपर चोखून अर्धा त्यातच टाकतात. रस शिजत अस्तताना त्यात आपल्या: 'भाकरी 
टाकून त्या शिजवून खातात. जेव्हा साखर तयार कस्तात तेव्हा पायाहल्या जोडबांसकट ती तुडवितात. त्या 
जोड़ब्ांच्या ताला विष, मूत्र, शेण, धूछ कौरे सर्व काही चिकटलेले असते त्याच जोडांदी रगडतात. ते सारे 


आचार, अनाचारव भक्ष्याभक्ष्य विवेचन मि क7777“-ज(-  छछ 3 


त्यासाखरेत मिसक्ते. दुधामध्ये आपल्या घरातील उष्ट्या भांड्याचे पाणी मिसक्रतात. उष्ट्या भांड्यात तृप 
ठेवतात आणि पीठ द्ताना उष्ट्या हातांनीच ते गोछा कस्तात आणि त्या पिठात त्यांचा घामही गछत असतो, 
फढ्े व कंदपुके यांच्या बाबतीतही हा सारा खेर होत अस्ततों अस्रे हे पदार्थ खाल्ले तर समजावे की सर्वाच्या 
हातचे खाल्ल्यासारखेच होते. 

(प्रश्न) फढ्े, कंदमुक्ले आणि रस, करे बाबतीत अहृटत दोष मानीत नाही काय ? 

(उत्तर) मग भंग्याने अथवा मुसलमानाने स्वतः च्या हाताने इतर ठिकाणी बनबिलेले पदार्थ आणून दिले 
कर ते तुष्ही खाल की गाही ? जर नाही म्हणाल तर तो अदृतही दोष आहे. 

ख़रे महटले तर मुसलमान, खिस्ती इत्यादी मद्च मांसाहरीच्या हातचे खाल्ल्याने आर्यानाही मद्मांस 
खाण्याचे पिष्याचे दोष लागतात. परंतु आयानी आपस्तात एकत्र भोजन कण््यामध्ये कमला दोष दिसत नही, 
जोपय॑त आर्य लोकांत एकमत, परस्परांचे लाभहानी व सुखदु:खे परस्परांचे मानणार नाहौत, तोपय॑त त्यांची 
उन्नती होणे फार कठीण आहे. परंतु केवढ खाणे-पिणे एक झाल्याने सुधारणा होऊ शकत नाही. जोपय॑त वाईट 
गोष्टी सोडत नाही व चांगल्या गोष्टी करीत नाहीत तोपर्यत उन्नतीऐंवजी अवनतीच होत असते, 

आपसातील दुही, मतभेद, ब्रह्मचर्याचा अभाव, विद्या न शिकणे न शिकविणे, बालविवाह, अस्वयंवर 
विवाहपद्धती, विषयासक्ती, मिथ्याभाषण आदी कुलक्षणे, वेदविद्येचा अप्रचार आदी कुक्में या कारणांमुद्के 
आर्यावर्त्तावर विदेशी लोकांचे राज्य झाले. तेव्हा भाऊ-भाऊ आपसात भांडतात तेव्हाच तिसरा विदेशी पंच 
बनून बसतो. 

पाच हजार वर्षाूर्वी घडलेल्या महाभाततातल्या गोट्टी तुम्ही विसरलात काय ? पाहा ! महाभासतीय युद्धात 
लदणारे सारे वीर आपापल्या वाहनांवरच ख़ाणेपिणे करीत असत. आपसातील यादवीमुछेच कौरव, पांडव व 
यादव यांचा सत्यानाश ज्वाला. जे झाले ते झाले परंतु तोच अजूनपय॑त तोच रोग भारतीयांच्या मागे लागला 
आहे. हा भयंकर राक्षस कधी सुटेल की आयाँना सान्या सुखांपासून वंचित करून दुःखसागरात बुढ़वून 
टाकील ? आएल्या गोत्राची हत्या करणाय्या, स्वदेशाचा विनाश करणान्या, नीच व दुष्ट दु्योधनाच्या दुष्ट मागनि 
आर्य लोक आजप॑तमुद्धा चालले अधू आपल्या दु:खात भर घालीत आहत. परम श्रराने कृपा करावी की हा 
राजरोग आम्हा आयतून वष्ट व्हावा, * 

भक्ष्य व अभक्ष्य विवेचन 

भक्ष्याभक्ष्य दोन प्रकारचे असते. एक धर्मशान्नोक्त व दुसरा वैद्यशब्लोक्त, धर्मशाब्नाप्रमाणे - 

अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च॥ ः्तु. अ. ५ हो. ५ 

द्विजानी रणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य आणि शुद्रांनी मलपूत्राच्या संसर्गतून उत्पन्न झालेला भाजीपाला, 
फढे व कंदमुक्े खायला नको. 

वर्जयेन्मधुमांस च॥ रु अ. २।इलो. १०७ 

जसे अनेक प्रकारची मद्दे, मांस, गांजा, भांग, अफू इत्यादी. 

बुर्धि लुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारि तदुच्यते॥ शहर ज. | इलो. २१ 


सत्यार्थ प्रकाश स्र९ महर्षि दवानंद सरस्वती 


5. नाश करणोरे जे-जे पदार्थ आहेत त्यांचे सेवन कधीही करू नयेआणि सडलेले, नासले ले, दुरगंध 
दुषित, योग्य प्रकोरे तार कर््यात न आलेले अन्न आणि ज्यांची शररमच्न मांसाच्या पत्माणुंती भरलेली 'आहेत 
अशामद्नमांसाहारी म्लेच्छांच्या हातचे अन्न खाऊनये. 

उपकारी प्राण्यांचे रक्षण 

उपकार प्राण्यांची हिंसा जसे एका गायीपासून दूध, तृप, बैल व गायी यांच्या उत्पत्तीने तिच्या एका 
पिढीत चार लाख पंचाहत्तर हजार सहाशे माणसांना सुख प्राप्त होते. अशा पशुंना आपण मारू नये व इतरांना 
पार देक नये. एखादी गाय वीस शेर दूध देते तर दुसरी एखादी दरोज दोन शेर दूध देते. याचा अर्थ असा की 
प्रत्येक गायौकडून सरासरीने दरतोज अकरा शेर दूध मिलते. एजादी गाय अठरा महिन दूध देते तर दुपरी एजादी 
सहा महिने दूध देते. याचा मध्यभाग म्हणजे सरासरीने बारा महिने झाले. या हिशोबाने प्रत्येक गायौच्या 
जन्मभराचे जे दूध २४,१६० (चोंवीस हजारनऊशे साठ) माणपते एका वे तृप्त होऊ शकतात. तिला एकूण 
बाग वासरे होतात त्यांतौल दोन मेली तरी दहय वास जिव॑त राहतात. त्यातील पाच कालवडी च्या उन्मभराचे दूध 
धरले तरत्याने १,२४,८०० (एक लाख चोवीस हजार आठशे) लोक तृप्त होतात. आता पाच खो डांचे बैल 
उध्याजन्मात ५,००० (पाचहजार) गण धान्याचे उत्पादन करू शकतात, या थान्याने दर माणपी पाऊण शेर या 
हिशोवाने अढीच लाख माणसांची तृप्ति होते. दूध व धान्य मि्नूर ३,७ ४, ८० ० (तीन लाख चौन्याहत्तर हजार 
आठशे) माणसे तृप्त होतात. एका गायौच्या एका पिढीमध्ये दूध व धान्य मिद्दून ४,७५,६०० (चार लाख 
पंचाहत्तर हजार सहाशे) माणसांचे एका वेढी पोषण होते; आणि पिद्यान्‌ पिह्यांचा हिशेव केला तर असंख्य 
माणसांचे पालगपोषण होते. या खेरीज गाडी ओढणे, ओझे वाहणे वररे कामातहौ बैल माणसाला खूप 
उपकारक होतात. तसेच गाय ही दुाच्या हृीने अधिक उपकारक आहे. गायी व बैल यांच्या प्रमाणेच मै ही 
उपकारक पशु आहे. परंतु गायीच्या दुधातुपाने जितका बुद्धि वृद्धि पायून लाभ होतो, तितका लाभ महशीच्या 
दुधातुपाने होत नाही. म्हणूर आरयाँरी गायौला अत्यंत उपकारी माजले आड़े आणि जे कुणी इतर विद्वात 
असत्तील तेपुद्वा वाचप्रमाणे प्मजतौल, 

शेक्लीच्या दुधाने २५,९२५ (पंचवीस हजार नऊशे वीस) माणसांचे एका वेक्ली पालन होऊ शकते, 
याचप्रमाणे हत्ती, घोडे, उंट, मेंढ्या, गाढवे/वारे पशुह्दी खूप उपकारी आहेत. या पशुंता मारणारा सानया 
म्राणसांचौच हत्या करतो असे जाणले पाहिबे.. 

पहा ! जेव्हा आर्याचे राज्य होते तेव्हा गर्ौंसारखे अत्यंत्र उपयुक्त पशु मारले जात उ्हते. महणूनच 
आर्यावर्त्तात आणि जगातौल इतर देशात मनुष्वादी प्राणी आउंदात ग़हत होते. कारण दुध, तुप व बैल वांची 
विपुलता असल्याने धनधान्य व दूधदुभते भरपूर मिक्ठत असे. पण जेव्हा विदेशी मांसाहारी लोक या देशात आले 
आणि गायी वार उपयुक्त पशुंता मारून मांसाहारी व मद्॒पान करण राज्याधिकारी झाले तेव्हापायून उत्तरोत्तर 
आयाँच्या दुःखाची वाढ होत गेली. कारण 

नष्टे मूले नैब' 'फलं न पुष्पम्‌। वृद्धाणकद क- १० १२ 


आचार, अनाचारव भक्ष्याभक्ष्य विवेचन २३० दहावा समुल्लास 


्््ाओ 'टाकली तर फूले व फे कोदून येणार ? 

(प्रश्न) सर्वच माणसे अहिंसक बनली तर वाघ, सिंह वर हिंस्र पशु इतके वाढतील की ते गायी करे 
प्राण्वांना मारू खातील; आणि (त्यांना वाचविष्याचे ) तुमचे सारे प्रयल निष्फछ ठस्तील, 

(उत्तर) जे पशू किंवा माणसे हानिकारक असतौल त्यांना शिक्षा करणे आणि वेल्प्रसंगी मारूनही टाकणे 
है राजपुरुषांचे काम आहे. 

(प्रश्न) मग काय मासलेल्या प्राण्यांचे पास फेकून ब्यावे ? 

(उत्तर) फेकून ब्ावे किंवा कुत्र्यांसारख्या मांसाहरी प्राण्यांना खाऊ घालावे किंवा जाकून टाकावे किंवा 
कोणी मांसाहारी माणूम ते खात असेल तर त्याने जगाचे काही नुकसान होणार नाही. मात्र (जो माणुस मांस 
खातो) त्याचा स्वभाव हिंसक व क्रूर बन्‌ शकतों. 

हिंसा, चोरी, विश्वासघात, छल, कपट, यांमागन जे पदार्थ प्राप्त होतात त्याचा उपभोग घेणे हे अभक्ष्य 
(खाप्यास अयोग्य); आणि अहिंसा धर्माचे पालन करून प्राप्त होणारे आहार भोजन हे भक्ष्य (खाण्यास योग्य) 
होय. ज्या पदार्धापामून स्वास्थ्य, रोगनाश, बुद्धि-ब-पराक्रमादिकांची वृद्धी, आयुर्वृद्धी होते अशा तांदूछ, 
गहू, पढे, कंमुके, दूध, तृप, मिछ्ान्ने करे पदार्थाचे सेवन, योग्य प्रकारे स्ववंपाक करून योग्यवेलली मिताहार, 
भोजन काणे उचित हो व. वा पदाधाना भक्ष्य म्हटले जाते. याउलट जे पदार्थ प्रकृतीमध्ये विकार निर्माण कल्तात 
आपणि जे जे पदार्थ वैद्यकशा्तने वर्ज्य ठरविले आहेत त्यांचा पूर्णपणे त्याग कवा आणि जे जे ज्याला हे पदार्थ 
ज्याच्यासाठी विहित (नेमून दिलेले) असतील त्यांचे ग्रहण करणे हेही भक्ष्य होय, 

(प्रश्न) एका पात्रात सहभोजनात काही दोष आहे किंवा नाही ? 

(उत्तर) होय, दोष आहे ! कारण एका बरोबरदुस॒न्या माणसांचे स्वभाव व प्रकृती यांचा मे नसतो, कुषठ 
कौरेरोग झालेल्या माणसाबरोबर एका पानात जेवण केल्यास निरोगी माणसाचेही रक्त दूषित होते. याचप्रमाणे 
इतरांचे उशटे खाण्याने काही नुकसानच होते. त्यात लाभ नसतो. म्हणुन 

उच्छिष्ठान्न भक्षण निषेध 

नोच्छिष्टे कस्यचित्‌ दण्यान्नाद्याच्यैव तथान्तरा। 

नचैवात्यशन कुर्यान्न चोच्छिष्ट: क्वचिद्‌ ब्रजेत्‌॥ ःतु. 3. २इलो. ५६ 

आपला उश्ट पदार्थ कोणाला देऊ नये; अथवा कोणाच्या ताटात जेवण करू नये. वाजवीपेक्षा जास्त 
खाऊ नये आणि जेवल्यानंतर हात व तोंड धुतल्याशिवाय इकडे-तिकडे जाऊनवे. 

(प्रश्न) “गुरोरुच्छिष्रभोजनम्‌” या वाक्याचा काय अर्थ होईल ? 

(उत्तर) याचा अर्थ अस्त की गुरूने भोजन केल्यानंतर जे अन्न वेगढे व शुद्ध स्थितीत शिल्लक असेल ते 
भक्षण करावे. प्हणजे असे की आधी गुरूला जेवू घालावे मागावृन ज्षिष्याने भोजन केले पाहिजे. 

(प्रश्न) सारे उच्छिष्ट निषिद्ध असेल तर मधमाश्ांचा उड्टे मध व वासराने उट्टे केलेले दूध आणि आपण एक 
घास खाल्ल्यानंतर इतर अन्न आपलेच उठे होते मग त्याचेही सेवन कराववास नको 


सत्यार्थ प्रकाश २३१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(उत्तर) मध हा नाममात्रच ब् अस्ततो परंतु ते तर अनेक औषधीचे सार ग्राह्म असते. वासरे आपल्या 
मातेच्या स्तनातून बाहेर येणारे दूध पितात ती स्तनांच्या आतौल दूध पिऊ शकत नाहीत. महणून ते दूध उ्टे होत 
नाही. मात्र वासराचे दूध पिऊन झाल्यावर पाण्याने स्तने स्वच्छ धुवूर धार काढावी तसेच आपले उच्छिष्ट 
आपल्याला अपायकारक होत नाही. ही गोष्ट सिद्ध आहे की स्वाभाविकपणे कोणी कोणाचे उट्टे खाक नये. जसे 
आपले स्वत:चे तोंड, नाक, कान, डोढे, जननेंद्रिये व गुदद्वारातील मलमूत्राला स्पर्श करण्यात आपल्याला 
किछपत वाटत नाही. परंतु दुसन्याच्या मलमूत्राला स्पर्श करणे किक्सवाणे वाटते, यावरून हेच पिद्ध होते की 
अप्ते काणे सृश्क्रिमाच्या विरुद्ध नाही. म्हणून पाणसांना योग्य आहे की कुणाचे उच्छिष्ट महणजे उशे खाऊ नये. 

(प्रश्न) पतिपलीनीही एकमेकांचे उटे खाऊ नये काय ? 

(उत्तर) मुल्लीच खाऊ नये. कारण त्यांच्या शरीराचे स्वभावही भिन्न भिन्न आहेत. 

(प्रश्ठ) अहो महाराज ! कोणत्याही माणसाने तयार केलेले अन्न खाष्यात काय दोष आहे ? कारण 
ब्राह्मणापायून चांडाकांपर्य॑त माणसांची शर्रीरे हाड, मांस व चामडे यांनी बनलेली आहेत आणि जसे 
सक्त ब्राह्मणाच्या शरीरात आहे तसेच ते चांडाछाचे आहे. तर मग सर्व माणसाच्या हातचे अन्न खाष्यात काय 
दोष आहे ? 

(उत्तर) दोष आहे. कारण उत्तम; साल्लिक पदार्थ खाष्या-पिष्याने ब्राह्मण व ब्राह्मणी यांच्या शरौरात 
दुर्गधादी दोषांपासून रहित रज व वीर्य उत्पन्न हाते. ते ते चांडाक चांडाक्रणीच्या शरीरात उत्पन्न होत नही. 
कारण चांडाढ़ाचे शरीर दु्गधाच्या परमाणु दुरगंधाने भरलेले असते. ते ब्राह्मणादी वणचे नसते महणुन ब्राह्मणादी 
व्यक्ती च्या हातचे अन्न खावे आणि चांडाक्ादी नौच भंगी, चांभार इत्यादिंच्या हातचे खाऊ नये. आईं, सासू, 
बहीण, मुलगी, सून यांचे शरीर उत्चे हाडामांसावे व चामड्बाचे असते तसेच आपल्या पलीचेही असते. म्हणून 
काय आयाबहिणी शी पलीप्रमाणे वर्तन करावयाचे अप्रते ? असा प्रश्न कोणी विचारला तर तुम्हाला संकोचाने 
गप्पच बसावे लागेल, उत्तम अन्न जसे हाताने व तोंडाने खाल्ले जाते तशी घाणही खाह्लौ जाऊ शकते. म्हणून 
काय तुम्ही विष्ठा खाल ? काय अप्लेही कोठे होऊ शकते ? 

(प्रश्न) गायीच्या शेणाने तुम्ही स्वयंपाकधर साखवता: मग स्वत:च्या विह्ेने का साखीत नाही ? आणि 
गाईच्या शेणाने सारविलेल्या स्वयंपाकघरात जाण्याने ते अपवित्र का होत नाही ? 

(उत्तर) माणसाच्या विछेची जशौ धाण येते तशी गावीच्या शेणाला अस्त नाही. ते चिकट असल्याने 
जमीन लवकर उकस्त नाहीं, कपड़ा मत्ठ्त नाही अथवा खराब होत नाही, जशी मातीने घूछ बसते तशी 
बाढलेल्या शेणाने होत नाही. शिवाय माती व शेण यानी साखबलेली जागा दिसायला खूप सुंदर असते. शिवाय 
जेथे स्वयंपाक केता जातों आणि जेवणखाण केले जाते तेथे दूध, तृप; मिथन्न, उष्टे-खरकटे सांडते. त्यामुल्े 
माशा, किडे वगैरे गलिच्छ ठिकाणी राहणारे जीव तेथे वेतात. म्हणून ती जागा रोजच्या रोज झाड़ून साखून 
शुद्ध ठेवली नाही तर तिला शेतखान्यासारखी (उकिरड्याची | अबकढा येत जाते. म्हणूर दरोज शेणमातीने 
झाड़ून-साखून सर्व प्रकारे स्वच्छ ठेवावे. खाली फरशी किंवा पक्के घर असले तर ती पाण्याने धुवून निर्मल 


आचार, अनाचारब भक्ष्याभक्ष्य विवेचन र्ड्र दह्ावा समुल्लास 


.. जल ऋहणने वर सांगितिलेल्या दोषाची निवृत्ती होंकन जाते. पुसलपानांच्या स्वयंपाकघरात को ठे 


... सा; कोठे राख, कोठे लाकडे, कोठे फुटकी भांडी, कोठे उच्ट्या धाब्यया, तर कोठे हाडे पडलेली असतात 
आंणिमाशा तर कायसांगावें ! ती जागा इतकी घाणेरडी अगतें की एखादा चांगला माणूप तेथे जाऊन वसला 
तर त्याला उलटी होण्याची संभावना आहे आणि त्या दुर्गधी जागेसारखीच ती जागा दिसतें. जर शेणाने 
स्वयंपाकपर प्ताखणे दोषपूर्ण आहे अप्े तुम्हो महणत असाल तर तुम्ही चुलीत गोक्‍्या का जाछ॑ता ? शेणकुटाचा 
निखार गुडगुडडीवर ठेवून तुम्ही धूम्रपान का करता ? घराच्या भिंती शेणाने का साखता ? या साया गोष्टीपुछे 
मुसलमानांचे स्वयंपाकघर भ्रष्ट होत असणार यात काय शंका ! 

(प्रश्न) स्वयंपाकधरात बसून जेवण करावे की बाहेर बसून ? 

(उत्तर) जी जागा स्वच्छ व रमणीय सुंदर अस्ेल तेथे वसून जेवावे. परंतु आवश्यक वुद्धासारख्या आपत्काही 
धोडबयावर किंवा इतर वाहनात बसून अथवा उध्या उभ्या खाने पिणे अत्यंत उचित आहे. 

(प्रश्न) काय आपल्या हातचे अन्न खाबे आणि इतरांच्या हातचें खाऊ नये ? 

(उत्तर) जे आर्य लोकांच्या शुद्ध रैतौने तयार केलेले अन्न अहे ते सर्व आर्वाबरोबर खाण्यास काहीच 
हरकत नाही, कारण ब्राह्मणादी तीन वर्णाचे द्लौपुरुष स्वयंपाकपाणी करण्यात, स्ाखवण करण्यात आणि भांडी 
प्राप्तण्यात अडकून पडले तर विद्यादी शुभगुणांची वृद्धि कधीच होणार नाही. 

पाहा! युधिष्ठिर महाराजांच्या राजसूय यज्ञासाठी सतायया जगातून राजे, महाराजे, ऋषी, महर्षी आले होते. 
ते सगछे एकाच पाकशाकेचे अन्न खात होते. जेव्हापासून खिस्‍्ती मुसलमानादिचे मतमतांतर सुरू झाले, 
आपस्ात वैर सुरू झाले, त्यांनी मद्यपान आणि गोमांसभक्षण करण ग्राम केले तेव्हापासून खाण्यापिष्यातील 
शिवाशीव सुरू झाली. 

पाहा | काबुल, कंधार, इराण, अमेरिका, युरोप वर देशांच्या सजांच्चा कन्या गांधारी, माद्री, उलूपी 
यांचेशी आर्यववर्त्तातील ग़जें विवाहादी व्यवहार करीत होते. शकुनी वगैरे कौरव- पांडवांबरोबर खाणे - पिणे 
करीत होते. त्यात काहीही विरोध करीत नव्हते कारण त्यावेल्ली सर्व भूमंडछावर एकच वैदिक मत होते. त्यावरच 
सर्वांची निष्ठा होती आणि सगक्रे लोक एकमेकांचे सुखदु:खात व हानीलाभात सहभागी जसे आपलेच आहे 
अप्ते समजत होते म्हणून सर्व जगात सुख होते. आता अनेक मत झाल्यामुके पुष्ककशे दुःख व विरोध वादला 
आहे. त्यांचे निवारण करणे हे बुद्धिमंतांचे काम आहे. 

परमेश्रराने सर्वाच्या अंतःकरणात सत्य मताचे असे बीजारोपण करावे की ज्यायोगे मिथ्या मतमतांतरे 
लवकरच नाहीशी व्हावीत. याबाबतीत सर्व विद्वान मंडक्ींनी विचारविनिमव करून विरोधभाव सोडून अविरुद्ध 
मताचा स्वीकार करून सर्व मानव मिद्गून सर्वांचा आनंद वाढ़वावा. 

अश्ा प्रकोरे आचार-अनाचार व भक्ष्याधक्ष्य यांचे धोडक्यात विवर लिहिले अहे. 

याग्रंथाचा पूर्वार्धहा वा दहाव्या समुल्लासाबरोबर पूर्ण झाला. या समुल्लासांमध्ये आम्ही विशेष खंडन- 
मंडन यासाठी केलेले नाही की जोपय॑त माणसांमध्ये सत्यासत्याचा विचार करण्याचे थोडेसेही सामर्थ्य निर्माण 


नस मम्मे क मनन तसन न जसजणअर सत्र ज्ज्सजल्‍रज भछ 
सत्यार्थप्रकाश' २३३ महर्षि दवानंद सरस्वती 


च नाही तोपय॑त स्थूल व मूक्ष्म खंडनाचा अर्थ ते समजू शकत नाही, म्हणून आधी प्रथम सव्वाना सत्य 
(धर्माचा) शिकवणीचा उपदेश करून, आता उत्तराधातील चार समुल्लासांमध्ये विशेष खंडन-मंडन आम्ही 
करणार आहोत. यांपैकी अकराव्या समुल्लासात आर्वावर्त्ातील मतमतांतराचे, बाराव्या समुल्लासात चार्वाक, 
बौद्ध व जैन यांच्या उपदेशांचे, तेराव्या समुल्लासात खिस्ती पंथाचे व चौदाव्या समुल्लासात इस्लामचे खंडन- 
मंडन आम्ही करणार आहोत. ग्रंथाच्या शेवटी आम्ही आमचे मन्तव्यही दिले जाईल. ज्या कोणाला विशेष 
खंडन-मंडन जाणून घ्यावयाचे असल त्यांनी हे चार समुल्लास पाहावेत, तरीपण सामान्यतः कोठे कोठे या दृहा 
समुल्लासांमध्वेही थोडेफार खंडन-मंडन केले आहे. 

जो कोणी नि:पक्षपातीपणे व न्यायह्॒टीने चौदा समुल्लासांचे परिशीलन करील त्याच्या आत्यामध्ये सत्य 
अर्थाचा प्रकाश पड त्याला आनंद होईल, जो कोणी हठवादाने, दुरग्रहाने आणि ईर्ने पाहील व ऐकेल त्याला 
याग्रंथाचा यथार्थ अभिप्राय समजणे फार कठिण आहे, ः्हणुन जो कोणी या ग्रंथातील विवेचनाचा यधायोग्य 
विचार करणार नही त्याला या ग्रंथाचा खरा अभिप्राय न कह ल्याने वो बुचकब्या खात राही ले. सत्यापत्याचा 
निर्णय करन सत्याचे ग्रहण व असत्याचा त्याग करन परम आनंवित होणे हेच तर विद्वानांचे काम आहे तेच खरे 
गुणग्राहक लोक विद्वान बनून धर्म, अर्थ, काम व मोक्षरूपी फे प्राप्त ककन आनंदात राहतात. 
इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाब्रिभूषित आचारा$नाचारभक्ष्याभक्ष्यविषये 


दशमः समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥१०॥ 
समाप्तोडयं पूर्बार्: ॥ 


मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेछा 'सत्यार्थ प्रकाश' या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेढही मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 
महणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 


वाटल्यास आपल्या आबडीप्रमाणे कुठून ही वाचन केले तरी 
बाचकांना निश्चितच लाभ होईल. 


आचार, अनाचार व भक्ष्याभक्ष्य विवेचन श्श्ष दह्ावा समुल्लास 


की (१) 


पाच हजार वर्षापर्व वैदिक धर्माशिवाय दुसरा कोण ताही धर्म नव्हता, ही गो: सिद्ध झालेली आहे. कारण 
वेदात्त सर्व गोष्टी विशवेने सिद्ध आहेत. वेदांच्या उपदेशाकडे दुर्लक्ष केल्यामुल्े महाभास युद्ध झाले. वेदांकडे पाठ 
फिरविल्यामुद्रे जगात अविद्यारूपी अंधकार पसरला; आणि माणसांची दुद्वी भ्रमिष्ट बनली. ज्याच्या मनात जे 
आले त्याचाच त्याने पंथ बनविला, या सर्व पंथांमध्ये चार पंथ प्रमुख अमून त्यांतून इतर पंधांचा उगम झाला 
आहे. ते पंथ म्हणने वेद विरुद्ध असलेले पौराणिक मत, जैन, खिस्ती व इस्लामी मत हे होत, हे चार पंध याच 
क्रमाने जगात प्रचलित झाले आहेत. या पंथ्ांच्या शाखांची संख्या एक हजाराहून कमी नाही. यासस सर्व पंथांचे 
अनुयायी, त्यांचे चेले व इतर सर्व लोक यांगा परस्पर सत्यासत्याचा विचार करण्याच्या बाबतीत अधिक कष्ट 
पड नयेत महणून, हा ग्रंथ तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये सत्य वैदिक धर्माचे मंडन व अप्तत्याचे खंडन 
आम्ही स्पष्ट केले आह, ते सर्वाना कब्वावे, त्यांगी पत्यासत्याचा विचार करता यावा याकरिता हा ग्रंथ आहे. 
बुद्धिप्रमाणे व विद्येच्या आधारे या चार मतांचे मूलग्रंथ पाहुन मला जे काही समजले ते सर्वासमोर मांडगे हे उत्तम 
कार्य मी समजतो कारण या मताच्या प्रचारामुके विज्ञान वेदांचे जान पूर्णत: नाहीसे झाले तर ते पुन; सहजासहजी 
मिक्रणार नाही. पक्षपात सोडून या ग्रंधाचे वाचन लोकांनी केले तर त्यांगा सत्य काय व असत्य काय ते सहज 
समजेल. त्यानंतर सर्वाना आपापल्या समजुतीप्रमाणे सत्य मताचे ग्रहण करणे व असत्य मताचा त्याग करणे पोपे 
होईल. यांपैकी पुराणादी ग्रंथांतून विविध शाखांच्या रूपाने अनेक पंथ आर्यावर्त्ात प्रचलित झाले आहेत, 
त्यांचे गुणदोष संक्षेपाने अकराव्या समुल्लासात वर्णन केले आहेत. 

माझे हे काम उपकारक नाही, अस्े जरी कोणाला वाटले तर त्यांनी त्याला विरोधही करू नये. कारण 
माझा हेतू कोणाचे नुकसान करावे अथवा कोणाला विरोध करावा हा नसून सत्यासत्याचा निर्णय करणे व 
करविणे हा आहे. याचप्रमाणे सर्व लोकांनी न्यायाने वागणे हे अत्यंत उचित आहे. मनुष्याचा जन्म वादविवाद हा. 


सत्यार्थ प्रकाश २३५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


विरोध जे नसून सत्यासत्याचा निर्णय करण्वासाठी व करविष्यासाठी आहे. या मतमतांतराच्या 
वितंडवादाने जगामध्ये ज्या अनिष्ट गो्टी घडल्या, घड़त आहेत व घड़तील, त्यांची कल्पना नि:पक्षपाती 
विद्वजन करू शकतात. 

जोपय॑त मानवजातीमश्ये प्रचलित एकमेकांविरुद्धचा मिथ्या मतमतांतराचा विरोध संपणार नाही तोपर्यत 
सर्वाना आनंद प्राप्त होणार नाही. जर आपण सर्व माणसे व विशेषत: विद्वान लोक ईर्ष्या वद्रेष सोडून देकन 
सत्यासत्याचा निर्णय करून सत्याचे ग्रहण व असत्याचा त्याग करतील व कखतील तरही गोषट असाध्य नाही, 

हे निश्चित आहे की या विद्वानांमधील विरोधामुल्ेच सर्व लोक विरोधाच्या जाब््यात अडकले आहेत. जर 
हे लोक आपल्याच स्वार्थाचा विचार न करता सर्वाच्या हिताचा विचार करतील तर तात्काढ एकमत होईल. हे 
एकमत साधण्याचा उपाय या ग्ंधाच्या शेंवटी सांगितला आहे. सर्वशक्तिमान परमात्मा एकाच सत्यमताच्या 
स्वीकृतीसाठी सर्वाना उत्साहित करून प्रवृत्त करो हा उत्साह सर्व मानवांच्या आत्ययात' प्रकाशित करो. 


अलमतिबिस्तरेण विपश्चिददरशिरोमणिषु। 


मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एम, ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेढा 'सत्यार्थ प्रकाश' या अपूर्व ग्रंधाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेढी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 


महणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास्त आपल्या आवडीप्रमाणे कुदून ही वाचन केले तरी 
वाचकांना निश्चितच लाभ होईल. 


लि शलामिविक का अमलेल लग रकल 527" मम किक लक पक कस 
आर्विरत्तीय मतांचे खंडन-मंडन २३६ अकरावा समुल्लास 


उत्तरार्द्ध : 


अकरावा समुल्लास 
आर्यावरत्तीय मतांचे खंडन मंडन 


आर्यावरत्तीयांची महत्ता 

आता आर्यावर्त्त देशात राहणाय्या आर्य लोकांच्या मतांचे आम्ही खंडन-मंडन करणार आहोत. या 
आर्यावत्तम्तारखा दुस्रा देश या भूपंडछावर कोणताही नाही. म्हणूयच या भूमीला सुवर्णभूमी असे म्हणतात. 
काएण ही भूमी सुवर्णादी रतांची खाण आहे. म्हणूसच सृशटच्या प्रारंभी आर्य लोक याच देशात येऊन रहिले. 
सृष्टिविषय नावाच्या पमु्ञास्रात आम्ही सांगितलेच आहे की, आर्य है उत्तम पुरुषांचे नाव असून आर्येतर 
मानवांचे गाव दस्यु आहे. जगाच्या पाठीवर जितके देश आहेत ते सारे याच देशाची प्रशंसा करतात ज्यांनी 
पाससमणि दगडाबहल जे ऐकले अहे ते तर खोटे आहे. वस्तुतः आर्यावर्ततदेश हाच खरा परीस आहे. ज्याच्या 
स्पशनि दी परदेशी लोकांच्या रूपाने जे लोखंड त्याचे तात्काक सोने बनवितो आणि ते श्रीमंत बनतात. 

सकाशादग्रजन्मन:। 

स्वं स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा: । रु. अ. २ इलो. २० 

“'या आर्याविर्त्तदेशात उत्पन्न झालेल्या ब्राह्मणापायून म्हणजे विद्वानांपासून या पृथ्वीवर राहणाय्या सर्व 
लोकांनी महणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, दस्यु, म्लेंच्छ वर सर्वानी आपापल्या योययतेप्रमाणे विद्या, ज्ञान 
वचार्यियांचे शिक्षण ध्यावे.' मनुस्पृतीतील या एलोकाप्रमाणे पृष्टच्या प्रारंभापासून पाच हजार वर्षापूर्वपयैत 
साया भूमंडकावर आर्याचेच एकमात्र सार्वभौम चक्रवर्ति स़ज्य होते. इतर देशांत लहान-लहान मांडलिक गजे 
राज्य करीत होते. कौरव-पांडवांच्या काव्धपय॑त येधील राजांच्या शासनानुसार जगातील सगढ़े मांडलिक रजे 
व प्रजाजन वागत होते. पृष्टच्या प्रारंभी रचल्या गेलेल्या मनुस्मृतीत या गोटीचा पुरावा आहे. महाभारत युद्वाचा 
शेबट झाल्यानंतर विजयी महाराजा युधिष्ठिरांगी राजसूय यज्ञ केला होता. त्यावेक्ेपय॑त जगातील सारी राज्ये 
वेधील महाराजांच्या आधीन होती. 

पाहा ! चीनचा भगद्त, अमेर्किचा बभुवाहन, बुरोपचा बिडालाक्ष, यूनान (ग्रीस) चे यवन आणि 
इराणचा शल्य बारे सगढे राजे सग्राटाच्या आज्नेप्रमाणे महाभारत युद्धात व राजयूय यज्ञात सहभागी होण्यासाटी 
येथे आले होते. ज्यावेद्ी येथे रघुकुलातील राजे राज्य करौत होते. त्यावेद्टी लंकेचा रावणही त्योंचा मांडलिक 


सत्यार्थप्रकाश २३७ महर्षिदयानंद सरस्वती 


डे श्रीरामचंद्रांच्या वेढ्टी रावण विरुद्ध झाला तेव्हा रामचंद्रांनी त्याप्त दण्डित करून राज्य हिसकावृन त्याचे 
भावाला म्हणजे बिभीषणाला दिले होते. 

स्वायंभुव राजापासून पांडवांपव॑त या भूमंडब्छावर आवाँचे चक्रवर्ती राज्य होते. त्यानंतर येथील राजे 
आपस्तातील विरोधामुद्रे एकमेकांशी लदून वश झाले. फरमेश्वराच्या या सृष्टीमध्ये अहंकारी, अन्यावी, अविद्वान 
लोकांचे राज्य फार कान टिकत ससते या जगाची ही स्वाभाविक प्रवृत्ती अहे की, जेव्हा एखाद्या लोकसमूहात॑ 
किंवा देशात लोकांच्या गजेपेक्षा जास्त धन जमा होते तेव्हा आत्स, पुरुषार्थहीनता, ईर्ष्या, द्रेष, विषयासक्ती 
आणि प्रमाद वादू लागतात. त्यामुले देशात विद्या व सुशिक्षण ही नष्ट होऊन दुर्गुण व दुष्व्यसन, मद्मांस-सेवन, 
बाल्यावस्थेत विवाह, स्वैराचार वर सारे दुर्गुण व व्यसने वादतात आणि जेव्हा युद्धविभाग, युद्धविद्याकौशल्य 
आपणि पैन्य झतके प्रचंड वाढते की, त्याच्यासमोर जगातील कोणताही देश टिकाव धरू शकत नाही, तेव्हा त्या 
सरा्ध्यशाली देशाच्या लोकांमध्ये पक्षणात, अभिमान यामुद्ले अन्याय वाढतो. हे दोष वाढले की, त्यांच्यात 
यादवी सुरू होऊन त्यांचा नाश होतो तेव्हा एखाग्चा लहानशा गटादून एक अत्यंत समर्थ पुरुष उद्याला येतो 
आणितो त्यांचा पराभव करतो. उदाहरणार्थ, मुसलमान बादशहांच्या सत्तेविरुद्ध शिवाजी व गुरू गोविंदर्सिह 
यांनी मुसलमानी सत्ता हिन्न भिन्न केली. 


अथ किमेतैर्बा परे3न्ये महाथनुर्धराक्षक्रवर्तिन: केचित सुदुम्नभूरियुम्नेन्द्र 
चुम्नकुबलयाञ्र-योवनाभ्रवदृध्य्रध्राश्रपतिशशबिन्दुहरिश्षन्द्राउम्बरीष ननक्तु- 
शर्यातिययात्यनरण्याक्षसेनादय: है 


मैज्रायप्युपनि. अ. १4. ४ 

“ुद्दुण, भूरिधस, इंद्युम, कुवलयाश्र, यौवनाश्र, वद्‌धरश्, अश्ेपती, शशबिंदू, हरिथंदर, अंबरीष, 
ममक्तू, सं्याती, ययाती, अरर्य, अक्षसेन, मरुत्त आंणि भरत ही या जगातील सुप्रसिद्ध सार्व भौम व चक्रवर्ती 
राजांची नावे आहेत..' या पुराव्यांवरून हे सिद्ध होते की, सृष्टीच्या प्रारंभापासून महाभारतापय॑त चक्रवर्ती व 
सार्वभौम राजे आर्यकुलांतच झाले होते. आता त्याँच्यां वंशजांचे भाग्य फिरल्यामुत्े ते राज्यप्रष्ट होक॑न 
परकीयांकडून पादाक्रांत केले जात अहेत. तसे पाहिल्‍्यास स्वायंभुवांपासू पांडवांपरय॑तच्या चक़वर्ती राजांची 
नावे मनुस्मृती, महाभासत इत्यादी ग्रंथात नमूद आहेत. ते सारे खोटे आहे अस्रे महणणे हे अज्ञानी व पक्षपाती 


लोकांचे काम अहे. 
मंत्रसिद्धी निराकरण 

(प्रश्न) या देशात आनेयाश्लादिक विद्या होत्या, वे खरे की खोटे ? त्या काब्ी तोफा व बंदुका होत्या 
कीनाही ? 

(उत्तर) त्या सगढ्या गोष्टी खया आहेत. शख्ले होती. कारण पदार्थ विज्ञानाने ही शन्नाख्ले तयार करे 
शक्य आहे. 

(प्रश्न) ही शब्नाब्ले देवांकडील मंत्रांच्या साह्याने तयार केली जात होती काव ? 

(उत्तर) नाही. नुसता मंत्रांचा जप केल्याने श्रे तयार होत नाहीत. मंत्र म्हणजे विचार. पदार्थविज्ञानाचा 


आर्याक्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन र्३्८ट अकरावा समुल्लास 


| 'करून ती शश्ले तवार केली जात व चालविली जात. वस्तुत: मंत्र हा शब्दमय असतो. त्याच्यापासून 
कोणतेही द्रव्य उत्पन्न होत नसते. जर कोणी म्हणत असेल की, मंत्राने अमी उत्पन्न होतो तर त्या मंत्राचा जप 
करणायाचे हृदय व जीभही जक्कून भस्म झाली पाहिजे. म्हणजे शत्रूला मारायला निधाला आणि स्वत:च मरून .- 
गेला अस्े व्हावचे. मंत्र महणजे वस्तुत: विचार होय. उदाहरणार्थ, राजमंत्री म्हणजे राज्यकारभाराचा विचार 
करणाग. याचप्रमाणे मंत्राने म्हणजे विचाराने सायया सृष्टीतील पदार्धाँचे प्रथम ज्ञान प्राप्त होते आणि मग क्रिया 
केल्याने अनेक प्रकारचे पदार्थ व क्रियाकोशल्ये निर्माण होतात. 

लोखंडाचा एखादा बाण किंवा गोला बनवून त्यामध्ये असे काही पदार्थ भरावयाचे की, ज्यांना अनीचा 
स्पर्श होताच हवेत धूर पस्तेल आणि सूर्याच्या किरणाने अथवा वायुच्या स्पशनि आगीचा भड़का उडेल. बा. 
अन्नाला 'आमेयात्न' नाव आहे. या अख्नाचे निवारण करण्यासाठी प्रतिपक्षाकडून त्यावर 'वारुणाश्नर' सोडले 
जाई. जर शत्रूकडून आपल्या सैन्यावर आलेयात्लांचा मारा केला गेला तर आपल्या पैन्याच्या रक्षणासाठी 
सेनापती त्यावर वारुणाश्न सोडून ते आमेयास्नापासून निवारण करौत असे. या वारुणाल्लरामध्यें अशी द्रव्ये 
भरलेली अस्त की, त्यांच्या धुराचा वायूशी संपर्क घडताच त्याने ढगात रूपांतर हो ऊन पाऊस पड़ू लागे आणि 
अमी विश्युन जाई. असेच एक 'नागपाश' होते. ते शत्रूवर सोडले असता आपल्या पाशॉनी शत्रूचे शरीर 
आवनल्ून टाकी. अस्ेच एक 'पोहनाद्न' होते. त्यात गुंगी आणणारी द्रव्ये भरलेली अस्त. त्याच्या धूराने 
शब्रूपैन्याचे सारे सैनिक निद्रास्थ किंवा मृच्छित हो ऊन पडत. अशाच प्रकारची इतरही अनेक शत्राल्ले होती. 
"पाशुपताश्न' त्यामध्ये तार, काच किंवा अन्य एखादा पदार्थ यांचा असा काही वापर केला जाई की, त्यातून 
वौज निर्माण होईं आणि ती शत्रुसैनिकांवर पढून त्यांचा नाश करी. ते सुद्धा आनेयाश्न म्हटले जात होते. 
"तोफ' व 'बंदूक' हे शब्द परकीय भाषेतौल आहेत. त्यांची संस्कृत व आर्य भाषेतील नाहीत. विदेशी 
भोभेच्या या शब्दाला संस्कृतमध्ये व आय भाषेत तोफेला शत्तघ्नी व बंदुकी ला भुशुंडी अप्े म्हणतात, ज्यांना 
संस्कृत भाषेचा गंध नाही ते लोक प्रमात पडून काही तरी लिहितात व बकतात. त्यांचे ते लिहिणे व बोलणे सूत्र 
लोक प्रमाण मानीत नाही. आज जगामध्ये ज्या विद्या पसरल्या आहेत त्या सर्व आर्यावत्ततूनच तिकड़े गेल्या 
आहत. आर्वावत्ततून मिश्र तेधून यूनान, ग्रीसमधून तुर्कस्तानात तेथून युरोपखंडात आणि तेथून अमेरिका कौरे 
देशांत आर्यविद्येचा प्रसार झाला. आजही संस्कृत विद्येचा जेवढा प्रचार आर्यावर्त्तात आहे, तेवढा इतर कोणत्याही 
देशात नाही. काही लोक म्हणतात की, जर्मनमध्ये संस्कृत विद्येचा खूप प्रचार असून मोक्षमूलर (मक्समूलर) 
सहेबांनी संस्कृतचा जेवढ़ा अभ्यास केला आहे, तेवढ़ा इतर कोणीच केलेला नाही. पण या साया बोलायच्या 
गोष्टी आहेत. “बस्मिन्देशे द्रमो नास्ति तज्रैरण्डो दुमायते ।? म्हणजे ज्या ठिकाणी मोठा वृक्ष 
नसतो तेथे एंडाचे झाड़ हाच मोठा वृक्ष समेजला जातो, या महणाप्रमाणे युरोप खंडात संस्कृत विद्येचा प्रचार 
झालेला नसल्यामुढ्ठे जर्मन लोकांनी व मोक्षमूलर साहेबांनी संस्कृतचे जे धोडेफार अध्ययन केले तेच त्यांना 
फारवालले. परंतु आर्यावर्त्ताशी तुलना केल्यास त्यांचे संस्कृतचे ज्ञान अगदीच सामान्य म्हणावे लागेल. मी 
जर्मनीतील एका प्रिन्सिपॉलशी पत्रव्यवहार केला अस्ता मला समजले की, त्या देशात संस्कृमध्ये लिहिलेल्या 
पत्नाचा अर्थ समजणारे लोक फारच थोडे आहेत. मोक्षमूलर साहेबांचे संस्कृत साहित्य व त्यांनी केलेली वेदांची 


सत्यार्थश्रकाश २३९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ड्ड व्याख्या पाहून माइया लक्षात आले की, त्यांती आं्ववर्ततातील लोकांची लिहिलेली टीका वाचून 
काहीतरी थातुरमातुर लिखाण केले आहे. उदाहरणार्थ, 
“युज्जन्ति ब्रध्यम॑रूष॑ चर॑न्त्‌ परि तस्थुष॑: । रोचन्ते रोचना दिवि।' 

क्रम. !| सु. ्ष्म.! 
यामंत्रातील 'ब्रध्न' या शब्दाचा अर्थ त्यांनी 'घोड़ा' असा केला आहे. वापेक्षा स़ायणाचार्यानी केलेला 
"सूर्य हा अर्थ जास्त चांगला आटे. परंतु त्याचा खरण अर्थ 'पर्मात्मा*असा आहे. माइया 'ऋगेदादि- 
भाष्यभूमिका' या ग्रंथात वधायोग्य अर्थ पान घ्यावा, त्यावरून जर्मरी देशातील आणि मो ्षमूलर साहेब यांचे 
संस्कृत विद्येतील पांडित्य किती आहे हे जाणावे. 
जगामध्ये जेवद््या विद्या व मत प्रचलित आहेत, त्या सवांचे मूछ आर्यावर्तदूनच तिकडे गेले आहे. पाहा! 
फ्रान्स देशातील पेरिस शहरी राहणारे जैंकोलियट साहेब आपल्या 'बायबल इन इंडिया' या ग्रंथात लिहितात 
की, 'आर्यावर्त् हा देश सर्व विद्यांचे माहेरघर आणि चांगल्या गो्टीचे भांडार आहे. वेधूनच सर्व विद्या व मत 
पसरले आहेत.' ते परमेश्वराम्त अशी प्रार्थना करतात की, ' है परमेश्वर ! पूर्वी आर्यावर्त्त देशाची जशी उ्नती 
होती तशी तू आमच्या देशाची कर..' हे एका फ्रेंच पंडिताचे लिखाण त्या ग्रंधात पाहावे. 
याचप्रमाणे दाराशिकोह या राजपुत्राने अस्तेच मत ठामपणे व्यक्त केले होते की, संस्कृत भाषेत जेवढी 
विद्या अहे तेवदी दुस्नया कोणत्याही भाषेत नाही त्याने उपनिषदाचे फाससीमध्ये भाषांतर केले आहे. त्या ग्रंधात 
तो लिहितो की, "मी अरबी वगैरे अनेक भाषा शिकलो, परंतु माइया मनातील संदेह दूर झाला नाही व मला 
आनंद मित्राला नही. फंतु जेव्हा मी संस्कृत भाषा शिकलो आणि संस्कृत विद्येचे श्रवण केले तेव्हा मी नि:शंक 
होकन आनंवित झालो, 
काशीच्या मानमंदिरातील (वेधशात्रेतील) शिशुमारचक्र (राशिचक्र किंवा सूर्यमंडक्) पाहा. त्याचे नीट 
रक्षण केले जात नाही. तरीही ते किती उत्तम स्थितीत आहे, त्यावरून आजही खगोलाची कितीतरी माहिती 
मिलते. त्याघे मोडतोड झालेले भाग दुरुस्त करून त्याची योग्य देखभाल ठेवण्याची व्यवस्था जयपूरचे सवाई 
महाग़ज करतील तर फार चांगले होईल, परंतु अशा या शिरोमणी देशाला महाभारत युद्धाने असा जोरदार धक्का 
दिला की तो अजूरही सावरून पूर्वस्थितीला आला नाही. कारण जेब्हा भाऊच भावाच्या जिवावर उठतो तेब्हा 


नाश हो प्याप्त काय संदेह ? 
पाखंडी लोकांचे प्रस्थ 

बिनाशकाले विपरीतबुद्धि: । दाणक्यतीति दर्रण अ. १६। इलो. ५ 

हे कुण्या कवीचे वचन आहे: जेव्हा विनाश होष्याचा का जवक येतो तेव्हा बुद्धि फिसे; आणि विपरीत 
कामे करतात. कोणी त्यांना नीट समजावून सांगू लागला तर ते त्याचा उलटाच अर्थ पेतात आणि कोणी उलट 
सांगू लागला तर त्यांना तो सर वाटतो. महाभात युद्वात मोठमोठे विद्वान, राजे, महाराज, ऋषी, महर्ष मारले 
गेले व पुष्कर मेले, तेव्हा विद्या व वेदोक्त धर्म यांचा प्रचार धांबला. लोक ईर्प्या; देव अभिमान एकमेकांत 
करू लागले. जो बलवान होता, त्याने राज्य ताब्यात करन तो राजा बनला. त्यामुक्े आर्यावर्त्तदेशाचे खंड खंड 


कि 3:238280250:42 4: 4 ्-क्कन्‍इेअओ 
आरयविर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन र्‌ड० अकरावा समुल्लास 


4! 


- वया लहान राज्ये जाली, तेव्हा द्विपांतरातील गज्यांची व्यवस्था कोण पाहणार ? जेव्हा ब्राह्मणच 
विद्याविहीर बरले , तेव्हा क्षत्रिय, वैश्य व शुद्र अविद्वान बरले असल्यास्त काय आश्चर्य ? वेदादी शा्रांचे 
अर्धास्नह पठनपाठेन करण्याची परंपराही खंडित झाली: केवक पोट भरण्यासादी ब्राह्मण लोक वेदांचे पठन 
करीतराहिले. त्यांती क्षत्रियादिकांगा शिकविली नाही. कारण जेब्हा अविद्वान लोक गुरू बनले तेव्हा त्यांच्यात 
छल कपट आणि अधर्म वाढीस लागला. ब्राह्मणांनी आपल्या पोटापाष्याची काहीतरी व्यवस्था करावी हा 
विचार केला: म्हणुन त्यांनी संगममत करून ठरविले त्याप्रमाणे ते क्षत्रियांदिकांना असो उपदेश करू लागले की, 
“आष्हीचतुमचे पूजनीय देव आहोत. आमची सेवा केल्याखेरीज तुम्हाला स्वर्ग किंवा मुत्ती मिछ्रृणार नाही, जर 
तुफी आमची सेवा न कराल तर धोर नरकात पडाल..' वैंदिक ऋषीमुरीनी लिहिलेल्या वेदांमथ्ये आहे की, वे 
ज्ञानी, धार्मिक व पवित्र असतात त्यांचे नाव ब्राह्मण. परंतु वेथे जर मूर्ख, विषयासक्त, कपटी, लंपट व 
अधार्मिक लोक स्वतःला ब्राह्मण समजून घेऊ लागले. परंतु सात्तिक, सत्यवादी वृत्तीच्या, विद्वान व सत्यप्रिय 
आप्तोची लक्षणे था लोकांमध्ये धोडीच आढकणार ? जेव्हा क्षत्रियादी यजपान मंस्कृत विद्ेला पारखे झाले 
तेब्हा या ब्राह्मणांनी ज्या काही थापा त्यॉचेसमोर मारल्या त्या साया त्या विचाययांनी मानून घेतल्या, त्यापुक्े या 
नामधारो ब्राह्मणांचे चांगलेच फावले. त्यांनो आपल्या वाकूजालात सरवागा अडकबून आपल्या आधीन कछन 
बेतले; आणि ते लोकांना सांगू लागले की, “ब्रह्मबाक्य जनार्दन:? 

महणजे ब्राह्मणांच्या मुखातृन जे काही वचम निधते, ते जणु साक्षात परमे ्षराच्या मुखातूनच निधाले आहे 
असें समजावे. जेव्हा ज्ञानाच्या बाबतीत आंधके (अडाणी) आणि पैशाने खुप श्रीमंत असले ले क्षत्रियादी वर्णाचे 
लोक ब्राह्मणांचे चेले बनले तेव्हा ब्राह्मण हे नाव व्यर्थ धारण करणान्यॉना विषयरूप उपवनच मिल्ाले, या 
जगामध्ये जे काही उत्तमोत्तम अहे ते परे ब्राह्मणंसाठी आहे, अस्ेही त्यांनी जाहीर करून टाकले. त्यासाठी 
गुण-कर्म-स्वभावावर आधारलेली वर्णव्यवस्था मोडून काढून त्यांगी ती जनमाधिष्ठित बबविली आणि मृतका 
संबंधीचे दान यजमानांकडून घेऊ लागले. जसे मगाला येईल तसे ते वागू लागले. येथपर्यत मजल मारली की, 
“आम्ही भूदेव आहोत, आमची सेवा केल्याखेरीज देवलोक (स्वर्ग) मि्नू शकत नाही.. त्यांना असे विचारले 
पाहिजे की, “'तुम्ही स्वत: कोणत्या लोकात जाणार आहत ? तुमची कृत्ये तर घोर नरक भोगणारी आहेत. 
तुम्ही तर किडे, कीटाणु पतंगादी बनाल तेव्ह ते क्ुद्ध होकन म्हणतात, 'आम्ही तुम्हाला शाप दिला तर तुमचा 
नाश होईल, कारण लिहिले आहे कीं, 'ब्रह्मदरोही विनश्यति' महणजे जो कोणी ब्राह्मणांचा ट्रोह करतो त्याचा 
नाश होतो."' परंतु हे खरे आहे की, पूर्ण वेद विद्या व परमात्मा यांगा जाणणरें धर्मात्मे सान्‍या जगाचे उपकारकर्ते 
अशा पुंरुषांचा जो कोणी द्रेष करील तो अवश्य नष्ट होईल. परंतु जो ब्राह्मण विद्वान नाही, तो ब्राह्मण नाही. 
त्याला ब्राह्मण गाव नाही व त्याची सेवाही करू नये. 

(प्रश्न) तर मण आम्ही कोण आहोत ? (उत्तर) तुम्ही पोप आहात.. 

(प्रश्न) पोष कुणाला म्हणतात ? 

(उत्तर) पोप हा मूल रोम भाषेतील शब्द असून त्याचा अर्थ उत्तम श्रेष्ठ पिता असा आहे. पण आता 
लबाड़ी कहून इतरांना फसविणारा व आपला स्वार्थ साधणारा इसम पोष म्हटला जातो. 


सत्यार्थ प्रकाश सब? महर्षि दयानंद सरस्वती 


(प्रश्न) आम्ही तर ब्राह्मण व साधू आहोत. | आईबाप ब्राह्मण होते आणि आम्ही अमक्या 
साधूचे चेले आहोत. 

(उत्तर) तुम्ही म्हणता ते खरे आहे. परंतु ऐका. केवक आईबापब्राह्मण असल्याने आणि एखाद्या साधूचे 
शिष्यत्व पत्कर्याने कोर्णीहो ब्राह्मण अथवा साधू होऊ शकत नाही, ब्रह्म आणि साधू हे आपल्या गुण, 
कर्म, स्वभावामुल्रे व परोपकारी वृत्तीमु्े असतात: असे की, रोमचे पोप आपल्या अनुयावांना ऐकबित आहे 
की “'तुम्ही तुमची पापे आमच्यासमोर प्रकट केलीत तर आम्ही तुम्हांला क्षमा करू, आमची सेवा केल्याशिवाय 
आणि आमच्या आज्ञेशिवाय को णाही स्वर्गात जाऊ शकत नाही. तुम्हांला स्वर्गात जाणे असेल तर जितके रुपये 
तुम्ही आमचेजव जमा काल तितक्या रुपयाची सामग्री तुम्हाला स्वर्गात मिल्रेल.”' त्वांचे हे बोलणे ऐकून 
अक्नलखाती शून्य आणि भरपूर पैसा अडका अम्रणारे लोक स्वर्गात जाग्याची इच्छा बाह्रगून पोप महाशयांकडे 
जाऊन त्याता भरपूर पैसा देत. तेव्हा पोप त्यांना येशू व मेरी यांच्या मूर्ती समोर उभे ककून या प्रकारची हुंडी 
लिहून देत अस्ले की, "हे खुदाव॑त येशू ! ही चिट्ठी थेऊन येणान्या इसमारे स्वर्गात येण्यासाढी तुझया नावाने 
आमच्याकडे लाख रुपये जमा केले आहेत. जेब्हा हा गृहस्थ स्वर्गात येईल तेव्हा तू आपल्या बापाच्या स्वर्गतील 
राज्यामध्ये याला पंचवीस हजार रुपये घरे व बागबर्गीचे यांसाठी, पंचवीस हजार रुपये नोकरचाकर, वाहने व 
शिकार यांसाठी, पंचवीस हजार रुपये खाणे-पिणे, कपडालत्ता यांसाठी आणि बाकीचे पंचवीस़ हजार रुपये 
याचे जे कोणी इ्ट मित्र, नातेवाईक वगैरे तेथे असरतील त्यांच्या सरबराईम्ाठी द्यावेत: '' परग त्या हुंडीखाली 
आपली सही करून पोष महातज ती त्या इसमाच्या हातात देत व त्याला सांगत, “तू मस्ाना ही हुंडी कबरीमध्ये 
तुझया उशाशी ठेवप्या्त तुझया कुटठुँबियांता सांगून ठेव, मग तुला नेष्यास्राठी जेब्हा देवदूत येतील तेव्हा 
तु््यावरोबर ही हुंडी स्वर्गात घेऊन जातील; आणि यातर नमूद केल्याप्रमाणे सासया गो्टी तुला मिक्रवून 

महणजे पाहा ! जणू स्वर्गाचा ठेकाच पोप महाशयांनीच येतला आह. जोपय॑त युरोपात मूर्खता होती 
तोप॑त तेथे पोप महाराजांची ही लीला चालत ग़हिली. आता तेथे ज्ञानाचा प्रसार झाल्यामुद्रे पोपची ही खोटी 
लीला चालत नाही. मात्र अजून ती स्मूछ नाहीशी झालेली ताही.. 

अशाच प्रकारे आर्यावर्त्तातही जणू पोष महाशयांनी लाखो अवतार धारण करून ती लीला चालविली 
आहे. ग़जाला व प्रजेला विद्या शिकू न देणे, सत्पुरुषांचा सत्संग बढ न देणे, दिवस भ्रमात ठेवणे यांखेरीज 
दुसरे कोणतेच काम येधील पोप म्हणजे ब्राह्मण व साधू करीत नाहीत. मात येथे ही गोष्ट लक्षात ठेवावी की जे 
लोक छल कपटादी लबाड़ी व फप्रवाफसवीचा व्यवहार कसतात, त्यांनाच पोप महटले आहे. त्यांच्यपैकी जे 
कोणी धर्मनिष्ठ, विद्वान व परोषकारी अहेत ते छरे ब्राह्मण व साधू आहेत, 

महणून लोकांना फसवून आपला स्वार्थ प्राधणाय्या लबाड व कपटी लोकांनाच पोष अप संबोधणे 
आणि उत्तम पुरुषांचा ब्राह्मण व साधू म्हणून स्वीकार करणे हेच उचित होय. पाहा ! जर या देशात उत्तम ब्राह्मण 
वस्ाधू नसते तर वेदादी सत्यशब्रांच्या ग्रंधांचे स्वरांसह पठन-पाठन करन त्यांचे रक्षण कोणी केले असते ? 
आणि जैन, मुसलमान, खिस्ती कौरे लोकांच्या जाब्यात अडकण्यापासून आर्याँचा बचाव करून वेदादी 
सत्यशाश्नाविषयी प्रेम बाह्गणात्या लोकांना वरणश्रिम व्यवस्थेद्रारे कावम ठेवण्याचे काम ब्राहण आणि 


आर्यविर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन २४२ अकरावा समुल्लास 
ह 


हि नल केले असते. “बिषादप्यमृत ग्राह्मम' (पनु २/२३१) म्हणजे विषामधूनही अमृत ग्रहण 
करावे, त्याप्रमाणे येधील ब्राह्मणांच्या व साधूंच्या या पोषगिरोमुक्े का होईना; आर्यलोक जैन करे पंथांपायून 
दूर राहिले. जणु ते विषातून निघालेले अमृतच होते. 
जेव्हा यजमान विद्याविहीन बनले तेव्हा धातुरमातुर मंत्रपाठ करणारे धमेंडखोर बनले, अशा सान्या 
लोकांनी आपसात संगनमत करून राजा वगैरे वरिष्ठ लोकांना सांगितले की, “' ब्राह्मण व साधू हे अदण्डब 
आहेत “ब्राह्मणो न हन्तव्य:” “साधुर्न हन्तव्य:? वासारखी जी वचने छा ब्राह्मण व छया 
साधूसाठी होती परंतु पोपगिरी करणारांनी हे वचन आपल्यासाठौच आहे असे म्हटले. अशीच खोटी बचने 
अम्नणोरे ग्रंथ या लोकांनी ऋषिमुरनीच्या नावांनी रचले, ऋषिच्या नावाने ऐकवित राहिले. त्या प्रतिष्ठित ऋषी - 
महर्षीची नावे वापरून आपल्यावरील शिक्षा हटविली आणि मग ते स्वैराचार करू लागले. त्यांनी असे काही 
कहक नियम बनविले की, या पोपांच्या आज्नेशिवाय लोकांना झोपणे, उठणे, बसणे, जाणे, बेणे, खाणे, पिणे 
इत्यादी गोष्टीही करणे कठीण झाले. राजे लोकांच्या मनात वा भास्तौय पोषांनी असे ठसविले की, ब्राह्मण व 
साधू यांती वाटेल ते केले तर त्यांगा शिक्षा होऊ नये; एवदेच नब्हे तर त्यांना शिक्षा करण्याचा विचारही मनात 
आणता कामा नये. 
जेव्हा लोक अप्े मूर्ख बनले तेव्हा हे पोष मनास्त येतील त्या गोष्टी करू लागले व इतरांकडूर कखून घेक 
लागले. हा परिस्थितीत कालेला विधाड महाभारत युद्धाच्या आधी एक हजार वर्षापायून झाला होता. कारण 
त्या काढ्ी चांगले ऋषी-मुनी होते. करी पण आस, प्रमाद, ईर्ष्या, ्रेष यांचे थोडे फार अंकुरही फुट लागले 
होतेते वाढत वाढत मोठे जाले. जेव्हा सदुपदेश कमी होत गेला तसतसे आर्यावर्ञात अज़ान पर लागले आणि 
लोक आपसात भौंडू-लद्दू लागले. कारण, 

उपदेश्योपदेष्ट त्वात्‌ तत्सिद्धि: । इतरथान्धपरम्परा ॥ उांज्य. अ. ३ दू. ७०७ 
जेव्हा उत्तमोत्तम उपदेशक विद्यमान असतात तेब्हा धर्म, अर्थ, काम व मोतश्ष सिद्ध होतात, परंतु जेल्हा 
चांगले उपदेशक व श्रोते नसतात तेव्हा अंध परंपरा चालू होते. परंतु जेव्हा सत्युरुष उत्पन्न होऊन सरद््माचा 
उपदेश करतात, तेव्हा अंध परंपरा नष्ट होऊन सत्याचा प्रकाश होतो. 


वाममार्ग समीक्षा 

पुनः ते पोप लोक आपली व आपल्या चरणांची पूजा करबून घेक लागले आणि सांगू लागले की, 
"'बातच् तुपचे कल्याण आहे,'' जेव्हा लोक मनाने त्यांचे गुलाम बनले तेव्हा पोष विषयसेवनात दंग झाले ते 
जणू धनगर, मेंढपाकप्रमाणे होऊन खोटे गुरू बनले आणि लोक चेले बनले. लोकांमधून विद्या, बल, बुद्धी, 
पराक्रम, शौर्य, वीरता इत्यादी सदगुण नष्ट होक लागले. नंतर विषयासक्त होऊन लपून हपून मांसाशन व 
मद्यपान करू लागले. मग त्यातूनच एक वाममार्ग उत्पन्न झाला. 'शिव उवाच', 'पार्वत्युवाच', 'भैखव उवाच' 
यांसारखे मंत्र तयार करून त्याचे नाव तंत्र ठेव ले. त्या ्रंथामध्ये अशा विचित्र गोष्टी लिहिलेल्या आढक्तात त्या 
याप्रमाणे :- पु 


#2५०+५०००० ०८ 7८ ० ४४35 फश्ा 


सत्यार्थ प्रकाश २४३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


प्रवृत्ते भैरबीचक्रे सर्वे वर्णा द्िजातय:। जमा उ>ाह। 

निवृत्ते मैरवीचक्रे सर्वे बर्णा: पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २॥ कलाब्तदि 

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावतत्पतति भूतले। 

पुनरुत्थाय बै पीत्या पुनर्जन्म न लिद्यते॥ ३॥ कुला्व तत अ. ८।३लो. १६ 

मातृयोनीं परित्यज्य बिहरेत्‌ सर्वयोनिषु ॥४॥। कुलर्णव त्व अ. ७ इलो. १०० 

बेदशास्त्रपुराणानि सामान्वगणिका इब। 

एकैव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥॥५॥ जा पंकलती तल 

या धर्मेंडखोर पोपांची हों लौला पाहिली. या वाममार्गी लोकांनी वेदांविरुद्ध व महान अधार्मिक 
गो्टीनाच श्रेष्ठ उरविले आहे. मद्य, मांस, पासक्ी, मुद्रा पुयया, कचोत्या सेवन व पाचवे मैथुन महणजे सर्व पुरुष 
शिव व सर्व जिया पार्वती असे पामून आणि “अहं भैरवस्त्य॑ भैरजी हावयोरस्तु सज्ञमः | 
कुलार्णव॑तत्र उल्लाप ८-९७, १०२ 

मी भैरव असून तू भैरवी आहेंस. आपणा दोषांचा संगम हो वो. हा असंबद्ध मंत्र मणून को गत्याही पुरुषाने 
कोणत्याही ल्लौशी समागम केला असता त्यात काही दोष नाहौं, अस्े हे वाममार्गी समजतात. ज्या स्विया मासिक 
पाद्वी कौरे कारणांनी अस्पर्श समजल्या जातात त्यांना है वाममार्गी लोक अत्यंत पवित्र मानतात: शाद्चांनी 
रजस्वला वर ब्वियांना स्पर्श करणे निषिद्ध ठररविले आहे. परंतु त्यांगा या वापमार्गी लोकांनी अत्यंत पवित्र 
मानले आहे. ऐका त्यांचा अंटसंट श्लोक :- 

रजस्वला पुष्कर तीथ्थ, चाण्डाली तु स्वयं काशी । 

चर्मकारी प्रयाग: स्थाद्रजकी मथुरा मता॥ 

अयोध्या पुकससी प्रोक्ता॥ रुद्रयामल तंत्र इत्यादौ. 

याचा अर्थ असा :- रजस्वला ख्नौशी समागम करण्याने जणु पुष्कसतीर्थातील स्नान, चांडालौशी समागम 
केल्याने काशी यात्रा, चांभारणीशी संभोग केल्याने प्रयागस्नान, धोबीणीशी संग केल्याने मधुरेची यात्रा आणि 
वेश्येशी समागम केल्याने अयोध्येची यात्रा केली. दारूला 'दीर्थ', मांसाला 'शुद्धी' आणि 'पृष्ष', माछनीला 
'तृतीया' किंवा 'जलभोपक्ा', मुदरेला 'चतर्धी' आणि मैथुनाला 'पंचमी' अशी नावे ठेवली अहेत. इतरांना 
कक्ू नये महणून त्यांनी हो अशी गावे ठेवलीत, त्यांची आपली नावे- कौल (कम), आर्द (दया), वीर, 
शांभव (शंभूचे उपासक), गण कौरे ठेवली आहेत आणि जे वाममार्गी मतात नाहीत त्यांना ते 'कंटक', 
'वैपुख', 'शुष्कपशू' (मखुकडी जावे) इत्यादी नावे देतात. ते म्हणतात की "'जेब्हा भैरवीचक्र सुरू होते 
तेव्हा त्यामध्ये ब्राह्मणांपासूर चांडाक्रंपयँत सारेच द्विज होतात; आणि जेव्हा ते भैरबीचक्रातूर वेगढे होतात 
तेब्हां आपापल्या मूंछ वर्णाचे होतात." 

वाममार्गी लोक जमिनीवर किंवा पाट्यावर बिंदू, त्रिकोण, चतुष्कोण किवा वर्तुह काढून भैरवीचक्रात 
त्यावर दारूने भरलेली धागर ठेवून तिची पूजा करतात. मग ते असा मंत्र म्हणतात, ' ब्रह्मशाप॑ विमोचथ !” हे 
मद्या! तू ब्रह्मा आर्दीच्या शापापासून रहित हो. वाममार्गी स्लीपुरुष एजाद्या गुप्त ठिकाणी जमतात: तेथे ते 
वाममार्गी लोकांशिवाय इतर कोणाला बेऊ देत नाहीत. मग एका ख्लौला नागठी करून तिची पूजा करतात व 


आरयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन र्ड अकरावा समुल्लास 


एका पुरुषाला नल करून ल्लिया त्याची पूजा कसतात. त्यानंतर ख्री त्याची स्वत:ची माता अथवा दुसत्याची 
पी, कन्या, आई, बहौण, मून यांपैकी कोणी का असेना येतात, त्यानंतर एका भांड्यात दारू आणि एका 
पराततीत मांसाचे तुकडे, बड़े ठेवतात: मग त्यांचा आचार्य ते मदयपात्र हातात धेकन 'भैखो हम्‌' 'शिवो #म्‌'- 
-मी भैरव आहे, मी शिव आहे अस्ते मणतो आणि मद्यपान करतो. त्यानंतर त्या उष्ट्या पात्राने सगेजण 
प्ितात. त्यानंतर एखा्या ख्लीला किंवा वेश्येला किंवा पुरुपाला नन करून त्याच्या हातात तलवार देतात मग 
स्रीला देवी व पुरुषाला महादेव असे समजत्ात. मग त्यांच्या जरेंद्रियांची पूजा करून त्या देवीला किंवा 
शिवाला मद्च पाजतात आणि त्याच उष्ट्या पात्रातृन सर्वजण एकेक पेलाभर दारू पितात. याच क्रमाने वारंवार 
मद्यप्राशन करन ते पुरे झिंगतात मग ती कुणाचीही बहीण, मुलगी किवा आई. असली तरी आणि मनास येईल 
त्याख्रीशी कुकर्म करतात. कधी-कधी त्या नशेत ते एकमेकांशी 'जोड़बयांनी, लाथा-बुक्यांरी मारामारी करतात 
वकमेकांच्या झिज्या उपटतात, काही जणाना तेथेच वांत्या होतात. त्यांच्यापैकी जो मोल्या पदाला पोचलेला 
अधोरी महणजे सिद्ध पुरुष असतो तो पडलेली उल्टी खातो. अशी त्यांच्या त्या सर्वात मोठ्या पिद्वाची 


जो दीक्षिताच्या म्हणजे कलालाच्या घरी जाऊन बाटल्यांवर बाटल्या दारू ढोसतो. वेश्येच्या घरी जाऊन 
तिच्याशी संभोग करन झोपतो आणि ही सारी दुष्कृत्ये करण्यामध्ये निर्लज्ज, निःशंक असतो तोच वाममार्गी 
लोकांमध्ये चक्रवर्ती राजाप्रमाणे सर्वश्रेष्ठ मम जला जात. अर्थात त्यांच्यात जो अत्यंत दुराचारी असेल तोच सर्व 
श्रेष्ठ आणि जो वाईट कामांना भितो तो लहान असतो. कारण, 

$ पाशमुक्तः सदा शिव: ॥ हरपंकलरी तंत्र। लो. ४३ 

त्याच्या तंत्रामध्ये असे आहे की, लोकलज्जा, कुललज्जा, देशलज्जा इत्यादी पाशांनी जो बांधलेला 
अम्रतो तो जीव आणि जो निर्लज्ज बनून दुराचार कस्तो तोच सदाशिव आहे. 

उद़्ीस तंत्र इत्यादीमध्ये एक प्रयोग नमूद केलेला आहे. की :- एका घराम्ये चारही बाजूंता खोल्या 
अस्ाव्यात. त्या खोल्यांप्रध्ये मद्याच्या बाटल्या भरून ठेवाव्यात. एका खोलीत जाऊन दारूची बाटली प्यावी. 
तेधून दुसयया खोलीत जाऊन तेधील एक बाटली प्यावी. मग तिसनया खोलीत जाऊन तेधील एक बाटली प्यावी 
चौध्या खोलौत जावे. अशा प्रकार उध्या उध्या दारू पीत जावे. एखाद्या काठ प्रमाणे जमिनीवर कोसक्ठेपय॑त 
एका मागून एका खोलौत जाऊन दारू प्यावी. नशा उतरल्वावर पुन: असेच धराशायी होईपय॑त मद्॒पान करावे. 
तिसन्यांदा असे मद्यपान करून जो उठतो त्याला पुरर्जन्म ध्यावा लागत नाही. छरी गोष्ट अशी आहे की, अशा 
माणसांना पुन: मनुष्य जन्म मिक्रणेच कठिण आटे. त्यांना मेल्यानंतर एखाब्या नीच योनीत दीर्घ काहपर॑त 
खितपत पडावे लागेल. 

वाममार्गी लोकांच्चा तंत्रगंथामध्ये असा नियम आहे की, एक आई सोडून कोणतीही खोला वर्ज्य समजू 
नये: मग तौ, स्वतःची मुलगी अथवा बहण का अस्लेना तरी तिच्याशी संभोग केला पाहिजे. वा वाममार्गी 
लोकांच्या दहा महाविद्या प्रसिद्ध आहेत. त्यांपैकी एक मातंगी विद्यावाला मणतो की 'मातरमपि न 


है? ५०५० 7+%०२००५२९७::२:४ €26::2-पपटव-+*७६- कल कििकताा किए छान 
सत्यार्थ प्रकाश २४५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


त्यजेत्‌।” म्हणजे आईलाही समागम केल्याशिवाय सोड़ू नये आणि ख्री पुरुष समागमाच्या वेढ्ी 'आम्हाला 
सिद्दी प्राप्त होवो' असा मंत्र जपतात. असे वेडेव महामूर्ख माणसे जगामध्ये फारच कमी असतौल !! जो माणूस 
असत्याचरण करू इच्छितो तो स्रत्याची निंदा अवश्य करणारच. वाममार्गी काय म्हणतात पाहा ! वेद, शा्लरे व 
पुराणे ही सारी सामान्य वेश्यांसारखी आहेत. परंतु ही शांभवी वाममार्गी मुद्रा मात्र गुप्त कुछाच्या छ्ली सारखी 
आहे. अशा या लोकांनी वेद विरुद्ध आपले मत स्थापन केले. कालांतराने त्यांचे हे मत खूप प्रसिद्ध झाले. तेव्हा 
त्यांनी कन्यारम शक 
 सुरां पिलेत। प्रोक्षित भक्षयेन्मांसम्‌ ॥ सदु. अ: ५ लो. २० 

बैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ॥ ९॥ पु. अ. ५इलो. ५६ 

"'मौत्रामणी यज्ञात मद्य प्राशन करावे.”” याचा अर्थ तर असा आहे की, सौत्रामणी यज्ञामध्ये सोमरस 
महणजे सोमवल्लीचा रस प्यावा. ''्रोक्षित महणजे यज्ञात मांसाचे भक्षण करण्यात दोष नाही.'' अशा नीचपणाच्या 
गोष्टी या वाममार्गीयांनी चालविल्या आहेत. त्यांना असे विचारले पाहिजे की, वैदिकी (यज्ञातील) हिंसा ही जर 
हिंसा नसेल तर तुम्हांला व तुमच्या कुटुंबाला मारूम होम केला तर काय हरकत आहे 2॥१॥ _ 

नमांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने। 

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला॥ २॥ ग़ु. अ. ५ एलो. ५६ 

“'परांस भक्षण करणे, दारू पिणे, पर्नौं गमन करणे यात मुललौच दोष नाही,”' असे म्हणणे हा निव्वछ 
पोरकटपणा आहे. कारण प्राष्यांना दुःख दिल्‍्याशिवाय मांग प्राप्त होत नाही; आणि कसलाही अपराध नसताना 
एाद्याला दुःख देणे हे धर्माचे काम नाही. मद्वपान हे तर सर्वधा निषिद्ध आहे. कारण वाम्मार्गी लोकांच्या 
प्रंधांखेरीज इतर कोणत्याही ग्रंधात मद्यपान नाही. परंतु त्याचा सर्वत्र निषेध केलेला आहे. तसेच विवाहापूर्व 
समागम करण्यात दोष आहे पण याला निर्दोष समजणारा दोषी आहे. ॥२॥ 

अशा प्रकारची बचने ऋषीचया ग्रंधांमध्ये घुसदून कितीतरी ऋषी-मुनौच्या नावाने ग्रंथ रचून गोमेध, 
अश्रमेध नावांचे यज्ञही करविले जाऊ लागते. या पशुंना मारून त्यांची आहती होमामध्ये दिल्यास यजमान व पशू 
यांना स्वर्ग मिकतो असे या लोकांनी जाहीर केले. वस्तुतः ब्राहमणप्रंधांमध्ये अश्रमेध, गोमेध, नरमेध इत्यादी जे 
शब्द येतात त्यांचा खरा अर्थच त्यांना समजलेला नाही. त्यांगा तो समजला असता तर त्यांनी असा अर्थाचा 
अनर्थ कशाला केला असता ? 

(प्रश्न) अश्नमेध, गोमेध, नरमेध करे शब्दांचा अर्थ काय आहे ? 

(उत्तर) त्यांचा अर्थ अस़ा आहे की, 

राष्ट्र बा अश्चमेध: । शत. प्रषा. १३ ब्रा. १ कं. द।व. ३ 

अन्न ६हि गो: । कह: प्रा: श ब्रा. ३ कं. (व. २५ 

अग्निर्वा अश्ष: । शत. प्रया. ३ ब्रा. ६। कं. २. ५ 

आज्यं मेघ: | एत. प्रणा. !३ब्रा. ३ कं. ६।व. २ 

घोड़ा, गायवगरे पशुंना अधवा माणसाला मारून त्यांचा होम करावा अस्ले कोठेही लिहिलेले गही. केवक 
वाममार्गी लोकांच्चा ग्रंधामध्ये असा अनर्थ लिहिला आहे. परंतु ही गोश्ही दाममार्गीयांनी सुरू केली. आपली 


आययर्वित्तीय मतांचे खंडन- मंडन न अकरावासमुल्लास' 


हैं: न मरते वैदिक ग्रंधांमध्ये घुसडून दिली आहेत. असे पाहा ! शतपथ ब्राह्मण वा ग्रंथांत असे सांगितले अहे की, 
“भाजाने न्यावाने व ध्मने प्रजेचे पालन करणे, विद्याचे दान करणारा यजमान आणि अमििमध्ये तृपाने होम 
करणे हा अश्रमेधर यज्ञ आहे. अन्न, इंद्रिये, किरण, पृथ्वी इत्यादी पवित्र ठेवणे हा गोमेध यज्ञ होय. मनुष्य 
पेल्यानंतर त्याच्या शरीराचे विधिपूर्वक दहन करणे याला नरमेथ यज्ञ म्हटला जातो.' 

(प्रश्न) यज्ञ करणोरे असे म्हणतात की, यज्ञ केल्याने यजमान व पशु स्वर्गाला जातात. होम केल्यानंतर मृत 
पशूला पुनः जिवंत करौत असत, है सारे खरे आहे काय ? 

(उत्तर) गाही. यज्ञ करणारा वजमान व यज्ञात बढ्ठी दिला जाणाग पशु स्वर्गाला जातात अप्ते मृणणाययास 
माछून, होमामरध्ये त्याची आहुती देकन त्याला स्वर्गात पाठविले पाहिजे किंवा त्याचे प्रिय माता-पिता, पली, 
पुत्र इत्यादिकांना मारून होगामध्ये त्यांची अहु॒ती देकर त्यांता स्वर्गाला का पाठवीत नाहीत ? किंवा होमकुंडातून 
पुनः जिवंत का करीत नाहीत ? 

(प्रश्न) जेव्हा लोक यज्ञ कस्ात तेव्हा वेदांतील मंत्र म्हणताह. ते मंत्र वेदांमध्ये नसते तर यद्ञामध्ये त्यांगी 
ते कप्ते म्हटले असते ? 

(उत्तर मंत्र म्हणप्यापासून कोणी कोणाला अड़वू शकत नाही, कारण मंत्र हा एक शब्द आहे. परंतु 
त्याचा अर्थ अस्ना उव्हे की पशुला मारूत हवन करावे, “अग्नये स्वाहा इत्यादी मंत्राचा अर्थ असा की, 
अनौमध्ये तूप वगरे प्रौषिक पदार्धांचे हवन केल्याने वायु, वृष्टि, जल यांची शुद्धी होऊन जगाला उपकारक 
होतात. परंतु हा सत्य अर्थ त्या मूढांना कप्ता ककणार ? कारण जे स्वार्थ बुद्धि लोक त्यांच्या स्वार्धाखेरीज दुसरे 
काही जाणत नाही व मान्य करीत वाहौत, 

जेव्हा लोकांनी या पोपांचा हा अनाचार पाहिला आणि मृत व्यक्तीचे श्राद्ध, तपंण वर गोष्टी पाहिल्‍या 
तेव्हा वेदादी शाब्नांचे निंदक अस्े महाभयंकर जैन व बौद्ध पंथ उदयाला आले. असे ऐकले की, आपल्या देशात 
गोरखपूरचा एक राजा होता. त्याच्याकटून या पोषांती एक यज्ञ करविला. त्याच्या प्रिय राणीचा घोडधाशी 
समागम करविल्याने ती मेली. यामुल्े राजाला वैराग्य प्राप्त लें; आणि तो आपल्या मुलाला राज्यावर बसबून 
स्वतः साधू बनला आणि या पोषांचे बिंग फोडू लागला, याचा परिणाम होंऊन जैन किंवा बौद्ध पंथाच्या शाखा 
चार्वाक व आभाणक या नावांनी प्रचलित झाल्या. त्यांगी अशा प्रकारचे श्लोक बनविले आहेत:- 

स्वर्ग ज्योतिष्ठोमे गमिष्यति। 
'अजमानेन तत्न कर्थ न हिंस्यते ॥ १॥। सव॑दर्शसयं्रह, चर्वाकमत-प्रकाण 

पशुला मारून अनौमध्ये त्याचे हवन केल्याने तो पशु स्वर्गाला जात असेल तर यजमान आपल्या 
बापाला वार मारून त्यांना स्वर्गात का पाठवीत वाहीत ? ॥ १॥ 

मृतानामपि जन्तूनां श्राद्ध चेत्तृप्तिकारणम्‌। 

गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम्‌ ॥ २॥। सवंदर्शरसंग्रह, वर्वाकमत-प्रकण 

अद्ध वर्तर्पण केल्याने मेलेल्या माणसांची तृप्ती होत असेल तर परदेशी जाणान्या माणसांनी वाटखर्च व 
खाण्यापिण्यासाठी बरोबर पैसे त्यांना देणे निरर्थकच आहे. ॥ २॥ 

कारण जरमेलेल्या माणसाला श्राद्ध व तर्षण केल्याने अन्न-पाणी मिक्रते तर परदेशी जाणान्या अथवा 


सत्यार्थ प्रकाश २४७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


जाणाया माणसाला त्याच्या परच्या लोकांनी त्याच्या नावाने बेवणाचे पान वाढून ठेवले व लोटा भहून 
पांणी ठेवले तर, ते त्याला का मिक्रत नाहीं ? परदेशी राहणायया किंवा दहा हातावर दूर बसलेल्यों माणसाला 
त्याच्या नावाने दिलेले पोहचत नाही तर मेलेल्या व्यक्तीपद॑त ते कोणत्याही प्रकारे पोहचू शकत नही. अशा 
प्रकारचा चार्वाकाचा युक्तीयुक्त उपदेश ऐकूत लोक मानू लागलें आणि त्यांचे मत वादू लापले. 
जेव्हा पुष्कठसे ग़जे व जमीनदार या पं्थाचे अनुयायी बनले, तेव्हा वधाकथित पोप सुद्वा घबाड प्राप्तिसाठी ही 
तिकड़े वढले. ते झटकन जैन वनले. जैनांमध्येही वेगल्र्या प्रकारच्या पोपलीला खूप आहत, त्या बाराब्या 
सपुल्लासात विस्ताराने लिहिणार आहोत. अनेकांगी त्या पंधाचा स्वीकार केला. परंतु डों गरात प्रदेशांतील, 
काशी, कनोज पश्चिम व दक्षिण भाखतातील लोकांगी जैन पंथाचा स्वीकार केला नही. त्या जैनांना वेदांचा अर्थ 
कला नमून ते बाहेरच्या पोप लीलांच्या भ्रांत गोष्टी वेदसमंत समजून वेदांची निंदा करू लागले. त्यामुलेवेदांचे 
अध्ययन-अध्यापन, यज्ञोपवीतादी संस्कार व ब्रह्मचर्यादी नियम यांचा हास होऊ लागला. त्यांनी वेदादिकांचे 
जेथे जेवढे ग्रंथ मिल्ाले ते नष्ट केले. त्यांनी आर्यावर राजसत्ता चालवून त्यांना दु:ख दिले.बेव्हा त्यांगा भय उले 
नाही तेव्हा त्यांनी आपल्या पंथातील गृहस्थ व साधू यांची प्रतिष्ठा व वेदमार्गी लोकांचा अपमान करण्यास 
पुरुवात केली व छकहीं करौत राहिले आणि जैन लोक स्वत: मात्र युखात चैनीत अभिमानाने फुलून राह्‌ 
लागले, ऋषभदेवापासून महावीरापय॑त आपल्या तीथ॑करांच्या पोठमोठया पाषाणाच्या पूर्ती बनवृन ते त्यांची 
पूजा करू लागले. अर्थात पाषाणादी मूर्तिपूजेची मूल प्रथा जैनांपायून सुरू झाली. परे श्वराला मानणे गौण 
झाले आणि मूर्तीपूजेमध्ये लागले. अप्ले हे जैनांचे राज्य आर्यावर्त्तात तीनशे वर्षे चालले. या काछात 
वेदार्थज्ञानापासून लोक शून्य झाले. ह्वा गोष्टीस अनुमानाने अडीच हजार वर्षे झाले असावेत, 
श्री शंकराचायांचे कार्य 
सुमारे २,२०० वर्षापूर्वी द्रविड देशातील एका ब्राह्मण कुलोत्यन्न एक शंकराचार्य ब्रह्मचर्यव्रताचे पालन 
कह व्याकरणादी सर्व शाल्नाचे अध्ययन करून विचार करू लागले की, 'ओरे ! सत्य, आस्तिक वेदमत सुटणे 
आणि जैन नास्तिक मत प्रचलत होणे ही अत्यंत हानिकारक गोष्ट आहे. कसेही करून हे हटविले पाहिजे.' 
शंकराचार्यानी शास्त्राचे अध्यमन तर केलेले होतेच; पर ६७ ३७0: अभ्याप्तकेला होता आणि 
त्यांचा युक्तिवादही प्रब होता. त्यांनी विचार केला की जैनपंधाला कशारीतीने हटवाबे ? उपदेश व शा्धार्थ 
यांपुढ्े है हटविले जाईल असा विचार करून ते उज्जबिनी नगरीत आले: त्यावेल्ली तेधे सुधन्वा नावाचा राजा 
होता, ज्याने जैनांचे ग्रंथ आणि थोडेफार संस्कृत ग्रंथही वाचले होते तेधे जाऊन शंकराचार्य वेदांचा उपदेश करू 
लागले. रजाला भेटून ते त्याला म्हणाले, 'आपण संस्कृतचे आणि जैनांचेही ग्रंथ वाचले आहेत; आणि स्वतः 
जैनपंथाचा स्वीकार करता आहत म्हणून मी आपल्याला सरांगतो आहे की; आपण माजझा जैन पंडितांशी 
शाब्ार्थ धडवून आणा. त्यामध्ये अशी अट राहौल की, जो शाब्नार्थात पराभूव होईल त्याने जिंकणान्याच्या 
मताचा स्वीकार करावा. एवढेच नब्हेतर तुम्ही सुद्धा स्वत:ही विजयी मताचा स्वीकार करावा.. 
सुधन्वा राजा जैन मतात होते तथापि त्यानी संस्कृत ग्रंथ बाचलेले असल्यारे त्याच्या बुद्धीमध्ये थोडा फार 
ज्ञानाचा प्रकाश होता. त्यामुढ्े त्याच्या मनात पराकोटौचे पशुत्व भरलेले न्हते. कारण जो विद्वान असतो तो 


आरवर्वि्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन स्ब्ट अकरावा समुल्लास 


सत्यासत्वाची पारख करून सत्याचे ग्रहण व अस्त्वाचा त्याग करतो. सुधन्वा राजाला जोपय॑त कोणी मोठा 
विद्वान उपदेशक भेटला नब्हता तोप॑त ते मंदेहात होते की वैदिक धर्म व जैन मतांपैकी कोणते खरें व कोणते 
खोटे आहे ? शंकराचार्याचे हे बोलणे ऐकून त्याला खूप आनंद झाला; आणि तो म्हणाला, 'शाब्रार्थ घड़वून 
आणूर आम्ही सत्यासत्याचा निर्णव अवश्य करून घेक.' त्यप्रमाणे जैन पंडितांना दूरवरूत बोलावून आणप्यात 
आले आणि शाब्रार्थाची प्रा केली. 

त्यावादविवादामध्ये शंकराचार्य वैदिकमत व जैन विद्वान वेदांविरुद्ध मतांचे होते. अर्थात शंकराचार्यांचा 
पक्ष वैदिक-मताचे मंडन व जैरमताचे खंडन करणारा व जैन पंडित आपल्या मताचे मंडन व वेदांचे खंडन करणार 
होते. हा शान्नार्थ कित्येक दिवस चालला. जैगांचे असे मत होते की, सृष्टीचा कर्ता अनादी ईश्वर कौरे कोणीही 
नाही, हे जग व जीव अगादी आहेत. वा दोधांची उत्पत्ति आणि नाश कधीच होत नाही, याउलट शंकराचार्याचे 
असे मत होते की, अनादी सिद्ध परमात्मा हाच-जगाचा कर्ता आहे. है जग व जीव मिध्या आहेत. कारण त्या 
पसेश्षराने आपल्या मायेने हे विश्व बनविले आहे. तोच त्याचे धारण करतो व प्रलय करतो आणि है जीव व जा 
हे स्वजवत आहे. परमेश्षर स्वत:च सर्वरूप बनून लौला करौत आहे. 

हाशाब्लार्थ बरेच दिवस चालत राहिला. परंतु अछेर युक्तिवाद व पुरावे यामुद्े जैनमत टिकाव धरू शकले 
नाही व शंकराचार्यांचे मत अखंडीत राहिले. तेव्हा त्या जैन पंडितांनी व सुधन्वा राजाने वैदिक-मताचा स्वीकार 
केला व जैन मत सोडले यामुद्ठे खूप खकब॒क माजली. तेव्हा सुधन्वा राजाने आपल्या अनेक इ्टमित्र राजांना 
कक्रवून जागोजागी शंकराचारयाशी शा्घ्र्थ धडवून आणला. परंतु जैरमताचा पराजय सतत होत गेला. 

यानंतर सुधन्वादी ग़जांनी शंकराचायांना सान्‍या आयांवर्त्तात भ्रमण करता यावे अशी व्यवस्था केली 
आणि त्यांच्या रक्षणासाठी नोकरचाकरहो दिले. त्या वेक्ेपायून आर्यावर्त्तात सवांचे यज्ञोपवीत संस्कार होऊ 
लागले आणि वेदांचे अध्ययन-अध्यापन मुरू झाले. शंकराचार्यानी दहा वर्षापर्य॑त आर्वावर्त्तात सर्वत्र फिरन 
जैनमताचे खंडन व वेदांचे मंडन केले. ज्या भर जैन मूर्ती आज प्राप्त होतात त्या शंकराचार्याच्या काछी 
जैनपंथाचा त्याग करणाय्या लोकांनी ध्वंसित केल्या होत्या. शंकराचार्बाच्या वेल्ली ज्या भम केल्या होत्या व 
ज्या अखंडीत मूर्ति होत्या त्यांना जैनांनी भूमित गाडून टाकल्या होत्या कारण त्यांचा नाश केला जाऊ नये. त्या 
आजही भूमितून निधत आहेत ज्याच्यामध्ये काही अखंडित मूर्तीही सापडतात. 

शंकराचायापूर्वी शैवमताचाही धोडासा प्रचार होता. त्याचे सुद्वा खंडन शंकराचार्यानी केले. वाममार्गचिही 
खंडन केले. त्या काली या देशात विपुल धन होते व देशभक्तीही होती. जैनांची मंदिर शंकराचार्य व सुधन्वा राजा 
यानी उध्वस्त केली नव्हती. कारण त्या ठिकाणी वेदादिशाश्लांच्चा पाठशाढ्मा स्थापन करण्याची त्यांची इच्छा 
होती. अशा प्रकारे वैदिकमताची पुन: स्थापना झाली आणि वेदविद्येचा प्रचार करण्याचा विचार चालू काला. 
इतक्यात दोन कपटी जैन मुनि शंकराचाांजवक आले. ते आतून कट्टर जैन होते. परंतु ते कपटी मुनि होते. 
शंकराचार्य त्यांच्यावर अत्यंत प्रसन्न होते. त्वा दोधांनी संधी साधून कपटाने शंकराचावॉना अशी एक विषारी 
वस्तू खाऊ घातली की, तिच्यामु्े आचार्यांची भूक मंदावली आंणि त्यांच्चा अंगावर फोड उठले. सहा 
महिन्यांच्या आत आचार्याचे देहावसान झाले आणि सारे आर्य निरुत्साहित झाले. त्यामुक्े वेदविद्येचा जो प्रचार 
होणार होता तो होऊ शकला नाही. 


सत्यार्थ प्रकाश २४९ महर्षिदयानंद सरस्वती 


शंकराचार्यानी शारीरभाष्य आदी जैनमताचे खंडन करण जे ग्रंथ लिहन ठेवले होते, त्यांचा प्रचार 
आचार्याचे शिष्य करू लागले. जैन मताच्या खंडनासाठी आचारानी ब्रह्म सत्य, जग मिथ्या आणि जीव ब्रह्म 
यांची एकता कथन केली होती त्यालाच वेदमत समजूर त्याचा उपदेश करू लागले. आचार्यानी दक्षिणेस शुंगेरी, 
पूर्वेस भुगोवर्धन, उत्तेस जोशीमठ व पश्चिमेस द्वारकेला शारदा मठ, स्थापना करून त्यांचे शिष्य या मठांचे महंत 
बनून श्रीमंत झाले व चैन करू लागले. कारण शंकराचायाँगतर त्योच्या शिष्यांना खुप मान मान्यता होत होती. 

येथे हे विचारले पाहिजे की, जीव व ब्रह्म यांचे ऐक्य आणि जग मिथ्या हे जे शंकराचार्यांचे वैवक्तिक मत 
होते तर ते बरोबर नव्हते. परंतु जैनमताच्या खंडनासाही त्यांनी हे मत मांडले असेल तर काही अंशी का होईना 
ते चांगले झाले. 

नवीन वेदान्ती लोकांचे मत असे आहे :- 

अद्वैतवाद समीक्षा 

(प्रश्न) जग स्वप्नवत आहे. जसा दोरीमध्ये सापाचा, शिंपल्यामध्ये चांदीचा, मृगजक्लामध्ये पाण्याचा भास 
होतो तसे किंवा गंधर्वनगर आणि इंद्रजाल याप्रमाणे हे विश्व मिध्या असून एक ब्रह्म हेच सत्य आहे. 

(सिद्धान्ती) तुम्ही मिध्या कशाला म्हणता ? 

(नवीन बेदान्ती) जी वस्तू ससते, नाही मात्र प्रतीत होते तिला आम्ही मिथ्या असे म्हणतो. 

(सिद्धान्ती) जी वस्तू अस्तित्वातच नाही, तिची प्रतीती कशी होऊ शकते ? 

(नबीन.) अध्यारोपाने. 

(सिद्धान्ती) अध्यारोप म्हणने काब ? 

(नवीन. ) “बस्तुन्यवस्त्थारोपणमध्यास:” ॥ वेदानसारखप्ड ६ 
“अध्यारोपापवादाध्यां निष्प्रपअ प्रपञ्च्यते॥” अदुभृत्पिकाह !। १८॥ एका पदार्थावर पदार्थ 
काही दुसरा अप्ततो पण त्यावर अन्य वस्तूंचा आरोप करणे म्हणजे याला अध्यास्त किंवा अध्यारोष असे 
फहणतात. या अध्यारोपाचे निराकरण करणे, वाला अपवाद अस्रे महणतात. अध्यारोप व अपवाद यांच्या योगाने 
प्रपंचरहित ब्रह्मामध्ये प्रपंचरूप जगाचा विस्तार होतो. 

(सिद्धान्ती) तुम्ही दोरीला वस्तू आणि सापाला अवस्तू समजूर या भ्रमामध्ये पडले आहत. साप ही वस्तू 
नाही काय ? तुम्ही असे म्हणाल की, साप या वस्तूचा संस्कार मात्र हृदवात आहे परंतु ती इस कोठेतरी आहे. 
मग तो सर्पसुद्धा अवस्तू राहिला नाही. याचप्रमाणे वाढलेल्या झाडाच्या खोडामध्ये माणसाचा व शिंपल्यामध्ये 
चांदीचा वर भास समजून घ्यावा परंतु स्वष्नामध्येही अशाच गोष्टी दिसतात ज्या कोठेतरी अस्तित्वात असतात. 
त्याचे संस्कार त्याच्या आत्य्यामध्येही अहेत. म्हणू ते स्वजही वस्तृमथ्ये अवस्तूचे आरोपण करण्यासारखे 
नही. 

(नबीन.) कधीही न पाहिलेल्या व न ऐकलेल्या जसे, आपले डोके छाटले आहे, आपण रत आहोत, 
पाण्याचा प्रवाह वर चालला आहे, यांसारख्या कधीही न घडलेल्या गो्टी पाहिल्‍या जातात. त्या कशा सत्य होऊक 
शकतात ? 

(सिद्धान्ती) हाही दृशंत तुमचे म्हणणे सिद्ध करीत नाही. कारण जे पाहिलेले किंवा ऐकलेले नसते त्याचा 


आर्यवविर्त्तीय मतांचे खंडन- मंडन २५० अकरावा समुल्लास 


| किल्क होत नाही. संस्काराखेरीज स्पृती व स्मृती खेरीज साक्षात अनुभव होत नाही. एजाब्बाचे डोके युद्धात 
कापलेले कोणीतरी पाहिले किंवा ऐकले आणि त्याचा भाऊ, बाप वगेरेना रताना प्रत्यक्ष पाहिले, कारंजाचे 
प्राणी वर उड़ताना पाहिले किंवा ऐकले तर त्याचे संस्कार त्याच्या अंत:करणामध्ये जमा होतात, जेव्हा तो माणृस 
जागृतीच्या अवस्थेपामून वेगढा होऊन पाहतो तेव्ह त्याने ज्या गोष्टी जागृतावस्थेत पाहिलेल्या अधवा ऐकलेल्या 
असत्रात त्यांचे दर्शन त्याला आत्म्यात घड़ते. आपले डोके कापले आहे, आपण रडत आहत आणि पाष्याचा 
प्रवाह ऊर्ध्व दिशेला वाहत आहे असे वाटते हे काही वस्तृवर अवस्तूचे आरोपण सहश नाही. तर ज्याप्रमाणे चित्र 
काढणारी व्यक्ती, पूर्वी पाहिलेल्या, ऐकलेल्या किंवा केलेल्या गोष्टी आत्म्यामधून कादून कागदावर उत्तविते 
किंवा प्रतिबिंब कादणात पाणूस बिंबाला पाहून त्याचे स्वरूप आत्प्यात साउवतो स्वज़ात जसे की आपल्या 
शिक्षकाला पाहतो किंवा बहुत वेढ्टी पाहन व ऐकून अतीत जाणू साक्षात्कार करतो. कध्ी-कधी पड़णारे 
स्वप स्मरणजन्य असते. अशा वेह्ली पूर्वी आपण जे पाहिले, ऐकले अथवा केले होते तेच त्यालाच ऐकतो, 
पाहतो व करतो, जागूतावस्थेत जे स्मरण होते तसे ते स्वणामध्ये होत ससते. म्हणून तुमची अध्यास व आरोप 
यांची लक्षणे खोटी अहेत. तसेच वेदान्ती जो विवर्तवाद्‌ प्रतिपादितात म्हणजे दोरीमध्ये सर्पाचा भास किंवा 
ब्रह्मामध्ये जगाचा भास होण्याचा जो दृश्शंत देतात, तोहीं ठौक वाह, 

(नबीन.) अधिष्ठानाखेरीज अध्यस्त (आरोपित) वस्तूची प्रतौती होत गही. दोरी नसेल तर सापाचा 
भासहीं होत नाही. शिवाय दोरीमध्ये तीन्ही काली सर्प असत नाही, फक्त अंधुक प्रकाशात अचानक दोरी हृटीस 
पड़ली तर सापाचा भास हो ऊन माणूस घाबसतो, परंतु दिव्याने तो पाहतों तेव्हा त्याचा भ्रम दूर होतो आणि भीती 
नाहौशी होते. तसे ब्रह्मात जी जगाची मिध्या प्रतौती झाली अहे ती व्रह्माच्या साक्षात्कारने त्या जगांची निवृत्ति 
आणि ब्रह्माची प्रतीती होते. जशी सर्पाची निवृत्ति आणि दोरीची प्रतीती होते असते. 

(सिद्धान्ती) ब्रह्ममध्यें जगाचा भास कोणाला झाला ? 

(नबीन.) जीवाला, 

(सिद्धान्ती) जीव कोटूर आला ? 

(नबीन.) अज्ानातून, 

(सिद्धान्ती) अज्ञान कोटून आले व ते कोठे राहते ? 

(नबीन.) अज्ञान हे अगादी असूत ते ब्रह्मामध्ये रहते. 

(सिद्धान्ती) व्रह्ममध्ये ब्रह्मासंवंधी अज्ञान झाले की, दुस्वाच्यां बाबतीत झाले ? आणि ते अज़ञान 
कोणाला झाले ? 

(नबीनः) चिदाभासाला. 

(सिद्धान्त) चिदाभासाचे स्वरूप काय आहे ? 

(नबीन.) ब्रह्म हेच चिदाभासाचे स्वरूप आहे. जेव्हा ब्रह्मला ब्रह्मयंबंधी अज्ञान होते तेव्हा त्याला 
आएल्या स्वरूपाचा विपरर पडतो. 

(सिद्धान्ती) स्वरूपाचे विस्मरण होण्याचे कारण कोणते ? 

(नत्रीन.) विद्या, 


सत्यार्थ श्रकाश २५१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(सिद्धान्ती) अविद्या हा सर्वव्यापी सर्वज्ञाचा गुण अहे की अल्पज्ञाचा ? 

(नबीन.) अल्पज्ञाचा, 

(सिद्धान्ती) तुमच्या मते एका अनंत चेतनाखेरीज दुसरे एखादे चेतन आहे किंवा नाही ? आणि हा अल्प 
कोदून आला ? अर्थात हे अल्पज चेतन ब्रह्माहन वेग अहे असे तुम्ही मानीत असाल तर ते ठौक अहे. एका 
ठिकाणी ब्रह्माला स्वत: च्या स्वरूपाचे अज्ञान असेल तरते अज्ञान सर्वत्र पसरणार, ज्याप्रमाणे शरीराच्या एका 
भागावर फोड झाल्यास त्याची वेदना संपूर्ण शरीरात पसरून सर्व अवयवांगा निरुपयोगी बनविते, त्याचप्रमाणे 
ब्रह्माचा एक भाग अज्ञानी वक्लेशयुक्त बनला तर संपूर्ण ब्रह्मही अज्ञानी व पीडा अनभवयुक्त होत जाईल. 

(जबीन.) हा सारा उपाधीचा धर्म अहे. तो ब्रह्माचा धर्म नाही. 

(सिद्धान्ती) उपाधी जड आहे की चेतन ? सत्य आहे की असत्य ? 

(नबीन.) ती अगिर्वचनीय आहे. म्हणजे तिला जड़ अथवा चेतन, सत्य अथवा असत्य म्हणू शकत नाही. 

(सिद्धान्ती) तुमचे हे बोलणे “बदतो व्याघात: म्हणजे स्पष्ट: विसंगत आहे, कारण आधी 'ही 
अविद्या आहे' असे तुम्ही महणता आणि त्याच वेल्लौ ती जड़ चेतन, सत किंवा अस़त नाही झहणता. ज्या 
सोन्यामध्ये पितक मिस्तलेले आहे ते सोगाराकड़े नेऊन ते सोने आहे की पित याची पारख कखाबी आणि 
याला आम्ही सोनेही म्हणू शकत नाही किंवा पितकरही म्हणू शकत नाही. कारण यात दोन्ही धातू मिसहलेले 
आहेत, अस्रे महणण्यासारखेच तुम्चे बोलणे आहे. 

(नबीन.) अस्े पाहा ! घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश या उपार्धी मुछे एकच मरहदाकाश (माठ, घर व मेघ 
यापुढ्रे त्यांच्यांतील आकाश) वेगवेगढे प्रतीत होते. वस्तुतः त्या सर्वामध्ये महदाकाशच असते. याचप्रमाणे 
माया, अविद्या, समश्ट, व्यष्टी व अंतःकरण या उपाधी मुल्क अज्ञानी लोकांगा ब्रह्म वेगवेगके भासते. वस्तुत: ते 
एकच आहे. यासंबंधी एक प्राचीन पुरावा असा आहे :- 

अआम्लिर्यथैकों भुवन प्रविष्टो रूप रूप॑ प्रतिरूपो बभूव। 

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप॑ प्रतिरूपों बहिझा।। कठो. वल्ली ५।मं ९ 

ज्याप्रमाणे अमी हा लांब, रुंद, गोल, लहान, मोठ्या अशा अनेक आकार च्या वस्तूमध्ये व्याप्त होऊन 
तदाकार झालेला दिसतो. परंतु तो त्या वस्तूहन वेग असतो, त्याप्रभाणे सर्व व्यापक परमात्मा अंत:करणामध्ये 
व्याप्त होऊन अंत:करणाचा आकार धारण केल्यासारखा वाटतों, परंतु तो त्या अंत:करणांपासून वेगछा 
अस्तो. 

(सिद्धान्ती) तुमचे हेही म्हणणे निरर्थक आहे. कारण ज्याप्रमाणे तुम्ही घट, मठ, मेघ व आकाश यांना 
भिन्न मानता त्याप्रमाणे कारणकार्यरूप जग व जीव यांना ब्रह्माहून व ब्रह्माला जीव व जग यांच्याहूर भिन्न का 
मानीत नाही ? 

(जबीन.) ज्याप्रमाणे अमी सर्व पदार्थामध्ये प्रविश्होतो तेव्हा तो पाहणान्यांना तदाकार झाल्यासारखा 
दिसतो. त्याचप्रमाणे परमात्मा हा जड़ व जीव यांमध्ये व्याप्त असल्याने अज्ञानी लोकांगा तो आकारयुक्त 
भामतो. वस्तुत: ब्रह्म हे जड (अचेतन) ही गाही अथवा जीवही वही. पाण्याने भरलेल्या हजारे भांड्यांमध्ये 


आरवर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन २५२ अकरावा समुल्लास 


| 'दिसतात. परंतु वस्तुतः सूर्य एकच असतो. ती भांडी नाहीशी झाल्याने किंवा त्यांतील 
पाणी पसतल्याने अथवा वाहन गेल्याने सूर्य नष्ट होत नही, पसरत नाही अथवा वाहन जात नाही. वाचप्रमाणे 
अंतःकरणांमध्े ब्रह्माचे जे प्रतिबिंब पड़ते म्हणजे त्याचा जो आधास्त होतो त्याला चिदाभासत असे महणतात, 
जोपय॑ँत अंत:करण असते तोपवँतच जीव असतो. जेव्हा अंत:करणाचे ज्ञानाने नहौसे होते तेव्हा जीव ब्रह्मस्वरूप 
बनतो. वा चिदाभासाला आपल्या ब्रह्मस्वरूपाविषयी अज्ञान होते आणि आपण कर्ता, भोक्ता, सुखी, दु:छी, 
पापी, पुण्यात्मा, जन्म-मरणयुक्त आहोत असे आपल्याव आरोपित करीत आहे. त्याचे हे अज्ञान जोपयंत कायम 
असत्ते तोपयँत तो या जगाच्या बंधनांतून मुक्त होत वही. 

(सिद्धास्ती) तुमचा हा हृशत व्यर्थ नाही. कारण सूर्वाला आकार आहे आणि पाण्याच्या भांड्यांनाही 
आकार आहे, सूर्य आणि पाण्याची भांडी एकमेकांहून भिन्न, वेगवेगल्ली आहेत. म्हणुनच सूर्ाचे प्रतिबिंब त्या 
भांड्यांत पड़ते. सूर्य आणि जलपात्रे निरकार असती आणि ती एकमेकांहून वेग नसतो तर सूर्ाचे प्रतिबिंब 
कधीही पड़ले नसते. परमेश्षर निराकार असल्यामुक्रे त्याचे प्रतिबिंब कथीही पड़ शकत नाही; आणि तो 
आकाशाप्रमाणे सर्वव्यापक असल्यामुले त्याचे प्रतिबिंब ज्यात पड़ू शकेल अशी दुसरी वस्तूच अस्तित्वात 
नाही. ब्रह्मापासून कोणताही पदार्थ अथवा पददार्थाहू ब्रह्म वेगछे होऊ शकत नही, त्याच्यातील व्याप्यव्यापक 
संबंधामुक्े ते एकही होक शकत नाहीत, अन्वयव्यतिरेकभावाच्या हटने पाहिले असता व्याप्य व व्यापक हे 
एकमेकांशी संयुक्त असले तरी सदैव वेगल्ले असतात. ते जर एक असतील तरत्यांच्यात व्याप्यव्यापकभाव संबंध 
असू शकत नाही, म्हणून बृहदारण्यकातील अंतर्यामी ब्राह्मण ग्रंधामध्ये असे स्पष्ट सांगितले अहे की, ब्रह्माचा 
आभास (प्रतिबिंब) पड्ू शकत नाहौ. कारण आकार ससेल तर त्याचे प्रतिबिब कसे पड़णार ? अंतःकरण 
उपाधीमुक्े तुम्ही ब्रह्मत जीव होतो अस्े जे तुम्ही मानता तोही तुमचा पोर्कटपणा आहे. कारण अंतःकरण 
चलायमान (चंचल) व खंड-खंड झालेले असते तर ब्रह्म हे अचल व अखंड आहे. जर तुम्ही ब्रह्म व जीव हे 
वेगवेगढ्रे नसून एकच आहेत असे मानीत असाल तर या प्रश्नाचे उत्तर दवा की, जेथे-जेथे अंत:करण जाईल तेथे - 
तेथे असणाय्या ब्रह्माला ते अज्ञानी व जेथून ते निधून जाते तेथील ब्रह्माला ते ज्ञानी करील की नाही ? ज्याप्रमाणे 
प्रकाशामध्ये छत्री जेथे-जेथे जाते तेथील प्रकाशाला ती झाकून टाकते आणि जेथून ती निधून जाते तेधील 
प्रकाशाला आवरणरहित बनविते. त्याचप्रमाणे अंत:करण हे ब्रह्माला क्षणोक्षणी ज्ञानी, अज्ञानी, बढ़ व मुक्त 
करीतजाईल, अखंड ब्रह्माच्या एका स्थानातील आवरणाचा प्रभाव सर्वत्र झाल्याने संपूर्ण ब्रह्म अज्ञानी होईल, 
कारण ते चेतन आहे. मधुरेम्ये ज्या अंत:करणस्थ ब्रह्माने जी वस्तू पाहिली त्याच अंत:करणस्थ ब्रह्माला त्या 
वस्तूचे स्मरण काशीला गेल्यावर होणार नाही. कारण “अन्यहृष्टमन्यो न स्मरतीति न्‍्यायात्‌” 
ऋणजे एकाने पाहिलेले दुस-याला आठवत नाही, असा न्याय आह. ज्या न्यायाने ज्या चिदाभासाने मधुरेमध्ये 
एक गोष्ट पाहिली तोच चिदाभास काशौमध्ये उसल्यामुढ्षे त्याला तेथे ती गो्ट आठवणार नाही. तसेच, 
अधुरेतील चिदाभासाला प्रकाशमान बनविणरे ब्रह्म हे काशीत असर ब्रह्म नसते. जर ब्रह्म हाच जीव असेल, 
वेगढे नसेल तर जीव सर्वज़ असला पाहिजे, पण ता तो नाही. जर ब्रह्माचे प्रतिबिंब वेगढे असेल, तर त्याच्या 
ठिकाणी प्रत्यभिज्ञा अम्रणार वाही. म्हणजे पूर्वी पाहिलेल्या व ऐकलेल्या गोष्टीचे ज्ञान त्याला होड शकणार 


सत्यार्थ प्रकाश २५३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


| हा: ख झाल्याने संपूर्ण ब्रह्माला अज्ञान अथवा दु:ख झाले पाहिजे. अशा प्रकारचे दृषटंत देकर 
तुम्ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभावयुक्त ब्रह्माला अनित्य, अशुद्ध, अन्ञारी, बद्ध कौरे करू ठाकता आणि 
जे ब्रह्म अखंड आहे त्याला तुम्ही खंडित कसा. 

(नबीन.) निराकाराचाही आभास जाणवतो. जसा आरशात किंवा पाण्यात आकाशाचा आभास जाणवतो. 
तो आभास निका किंवा करडा गडद असतो. तसाच ब्रह्माचाही सर्व अंतःकरणांत आभास जाणवतो . 

(सिद्धान्ती) जेव्हा आकाश हे निराकार असल्यापुल्े ते कोणालाही डोब्यांनी दिसत नाही. जो पदार्थ 
दिसतच नाही तो आरक्षात किंवा पाण्यात कसा दिसणार ? जी वस्तू साकार असते तीच गड़द किंवा फिकट 
दिसते. निराकार वस्तू दिसत नाही. 

(नबीन.) तरमग वर जे निछसर दिसते आणि त्याचे प्रतिबिंर आरशात किंगा पाष्यात पहले तो काय पदार्थ आहे? 

(सिद्धान्ती) पृथ्वीवरून उद्वूर अवकाशात पसरलेले ते माती, पाणी व अझर यांचे त्सरेणू (कण) 
असतात, जेधून पाऊस पड तेथे पाणी नसेल तर पाऊस कोठून पडणार ? म्हणून आभाक्ात तंबूसारखे जे 
दिसतते जलचक्र किंवा धनौभूत झालेली वाफ असते. ज्याप्रमाणे धुके दुरून तंबूसारखे खुप दाट असल्याचा भास 
होतो परंतु जब गेल्यावर ते विरक्त अप्ल्याचे आढब्ून वेते, त्याप्रमाणे आकाशात गेलेली पाण्याची वाफ 
दुरून तंबू सारखी दिसते. 

(नबीन.) आम्ही पूर्वी जे रू (दोरी), सर्प, स्वपत वौरेचे दशत दिले ते मिध्या आहेत काय ? 

(सिद्धान्ती) नही. ते चूक नाहीत परंतु तुमची समजूत चुकीची आहे. ते विवेचन आम्ही यापूर्वी केलेच 
आहे. बरे, आता हे मांगा की प्रथम अज्ञान कोणाला होते ? 

(नवीन) ब्रह्मला. 

(पिद्धांन्ती) ब्रह्म अल्पज्न अहे की सर्वज्ञ ? 

(नवीन. ) ब्रह्म सर्वजञही नाही अथवा अल्पज्ही नहीं, कारण सर्वज्ञता किंवा अल्पज्ञता ही उपाधिसहित 
अप्रणायांमध्ये अपते. 

(सिद्धान्ती) उपधिसहित कोण जहे ? 

(नवीन. ) ब्रह्म. 

(सिद्धान्ती) तर मग ब्रह्मु सर्वज्ञ व अल्पज झाले. पग तुम्ही ब्रह्म हे सर्वज् व अल्पज्न ओहे या विधानाला 
का आक्षेप घेतला ? उणधी होच कल्पित म्हणजे मिथ्या आहे असे तुमचे म्हणणे असेल तर कल्पक म्हणजे 
कल्पना करणारा कोण आहे ? 

(नबीन.) जीव आणि ब्रह्म हे एकच आहत की वेगवेगढे ? 

(सिद्धान्ती) ते वेगवेगले आहेत. कारण ते एकच असते तर ब्रह्मापासून मिध्या कल्पना उत्पन्न झाली 
नप्ती. ज्याची कल्पना मिध्या अहे ते सत्य कसे होऊ शकेल ? 

(नबीन.) सत्य व असत्य हे दोन्ही मिथ्या आहेत असे आम्ही माततो. वाणौने वोलणेही मिध्याच अहे. 


आर्यविर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन र्द्ड अकरावा सयुल्लास 


कक 


'म्हणत असाल की , ब्रह्म एक असल्यामुद्े त्याला स्मरण होते, तरक्रह्माच्या एके ठिकाणी.._ 


ज .. (सिद्धान्ती) जर तुम्हों सत्य, असत्य व वाणी मिध्या समजत अस्ाल तर तुम्ही स्वत:च मिध्या नाही 
_कशावरून? 

(नबीन.) ते जाऊ दा. खरे आणि खोटे या आमच्याच कल्पना असून आम्ही त्या दोहोंच साक्षी व 
अधिष्ठान आहोत. 

(सिद्धान्ती) जर तुम्ही खरे व खोटे यांचे अधिष्ठान म्हणजे आधार असाल तर तुम्ही सज्जन आणि चोर 
यांच्यासारखे झालात. त्यामुे तुम्ही अप्रामाणिकही ठरता. कारण जो प्रामाणिक असतो तो सदैव सत्य मारतो, 
सत्यवोलतो, सत्य करो, असत्य मानीत नाही, असत्य बोलत नाही, असत्य कार्य करत नाही. तुम्ही आपलेच 
ऋणण खोटे आहे असे म्हणता त्या अर्थी तुम्ही अनाप्त व मिथ्यावादी आहात, 

(नबीन.) अनादी माया ब्रह्माच्या आश्रयाने राहते आणि ती ब्रह्मावर आवरण घालते. तिला तुम्ही मानता 
कीनाही? 

(सिद्धान्ती) नही. कारण जी वसतू परत्यक्षात नही, पण असल्यासारखी भासते ती माया, अस्ता अर्थ तुम्ही 
करता. ज्याच्या अंतरीचा डोढ्ा फुटला आहे अ्ता अविवेकी माणूसच तुमचे हे म्हणणे मान्य कील. कारण जी 
वस्तू अस्तित्वात नाही तिचा भास् होगे हे पूर्णपणे अशक्य आह. वंध्या ब्लीच्या पुत्राचे प्रतिविंब अमू शकत 
नही. ८3८४ तसेच, “सन्मूला: सोम्येमा: प्रजा:? यांसारख्या छांदोग्य उपनिषदांतील वचनांविरुद्ध 
तुमचे है मत आहे. 

(नबीन.) तुम्ही वसिष्ठ, शंकराचार्य यांच्यापायून निश्चलदासापय॑तच्या पंडिताहन स्वतःला शहाणे समजता 
काय ? त्यांनी जे काही सांगितले अहे त्याचे तुम्ही खंडन कसे काय करता ? आम्हाला तर वसिष्ठ, शंकराचार्य 
वनिश्चलदास यांचेच सिद्धांत बरोबर वाटतात, 

(सिद्धान्ती) तुम्ही विद्वान आहात की अविद्वान ? 

(नीन.) आम्ही देखील काही विद्वान आहोत. 

(सिद्धान्ती) ठीक आहे. तर मग तुम्ही वस्िष्ठ, शंकराचार्य व निश्चलदास यांचा पक्ष आमच्यापमोर मांडा, 
आम्ही त्याचे खंडन कर्तो. ज्याचा पक्ष बरोबर ठरेल तो मोठा ठरेल. त्यांचे व तुमचे म्हणणे खोड़ून काढता 
वेण्यासारखे नसेल तर तुमही त्यांच्या युक्तिवादाच्या साह्याने आमच्या युक्तियुक्तमताचे खंडन का करीत गाही ? 
तसे तुम्ही केले तर तुमचे व त्यांचे मत ग्राह्म समजले जाईल. 

आमचे असे अनुमान अहे की, शंकराचार्यासारख्या विद्वानांनी जैन मताचे खंडन करण्यासाठौच हे मत 
स्वीकारले होते. कारण देशकालानुरूप आपला पक्ष सिद्ध करण्यासाठी अनेक स्वार्थी विद्वान स्वतःला मान्य 
नसलेल्या मतांचा स्वीकार कहन प्रतिपक्षाचे खंडन करतात. जीव आणि ईश्र हे एकच असून जग हे मिध्या 
आदी व्यवहार खराच मानीत होते अस्ते शंकराचार्याचे खरोखरीच मत असेल तरते चूक होते असे म्हणणे भाग 
आहे. 

निश्चलदासांचे पांडित्य पाहा. त्यांरी वृत्तिप्रभाकर ग्रंथात अनुमान लिहिले आहे. “जीबो 

न” म्हणजे जीव हा चेतन असल्यामुद्रे तो ब्रह्मापासूर अभिन्न आहे. अगदीच कमी 
बुद्धी असणारी व्यक्तीच असे विधान करील. कारण केवढ् साधपम्यामुल्े दोन वस्तू एकच आहेत असे ठरत नही. 


सत्यार्थ प्रकाश २५५ महर्षिदयानंद सरस्वती 


तेथे वैधर्म्य भेदक होते. 'पृधिवी जला5भिन्ना जड़त्वात' पृथ्वी आणि पाणी है दोन पदार्थ जड (अचेतन) 
असल्यापुे ते अभिन्न मजे एकच आहेत, असे कोणी म्हणेल तर ते बरोबर होणार नाही.. तसेच निश्चलदासांचे 
मतही गिर्थक आहे. कारण जीवामध्ये अल्पत्व, अल्पज्ञता व श्रांतिमत्व वर जे धर्म आहत ते ब्रह्माच्या धर्माहन 
वेगक्के आहेत आणि सर्वगामित्व, सर्वजञता व नि्र्तित्व कौरे जे गुण ब्रह्मामध्ये आहेत ते जीवाच्या गुणांविरुद्ध 
आहेत, त्याचे कारण त्या दोघांमधील वैधर्म्य हे आहे. म्हणून ब्रह्म व जीव हे भिन्न- भिन्न आहेत, ज्याप्रमाणे 
गंधत्व, कठिणत्व कौरे भूमीचे धर्म; स्सवत्व द्रवत्व बगरे पाष्याच्या धर्माहन वेगके असल्यामुदठे पृथ्वी व पाणी 
एक नाहीत, त्याप्रमाणे जीव व ब्रह्म यंच्यामधये वैधम्य असल्यामुक्ठे जीव वतब्रह्म पूर्वी कधी एक नव्हते, आज 
एक नाहीत व पुढ़े कधी एक होणारनाहीत, 9 

यावरून निश्चलदासादिकांच्या पांडित्याला समजून जावे: ज्याने योगवस्िष्ठ रचले तो कोणीतरी आधुनिक 
वेदान्ती अम्तावा. वाल्मीकी, वस्िष्ठ किंवा रामचंद्र यानी ते रचलेले नाही. कारण ते सगढे वेदानुयायी होते. ते 
वेदांविरुद्ध काहीही लिहू, बोलू व ऐकू शकत नब्हो. 

(प्रश्न) व्यासांनी शारीरिक सूत्रे रचली आहत. त्यामध्येही जीव व ब्रह्म यंचे ऐक्य प्रतिपादिले आहे . ते 
काय महणतात पाहा:- 

सम्पद्याउ$विर्भाव: स्वेन शब्दात्‌ ॥१॥ 


चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलौमि ॥३॥ 

एवमप्युपन्यासात्‌ ' पूर्वभावादबिरोध 'बादरायण: ॥४॥ 

अत एब चानन्याधिपति: ॥५॥ वेद. अ. ४५. ४ र. १.५-७/९ 

अर्थ :- जो जीव पूर्वी ब्रह्मस्वरुप होता तोच स्वस्वरूप हो रन प्रकट होतो. कारण 'स्व' शब्दाने आपल्या 
ब्रह्मस्वरूपाचे ग्रहण केले जाते. ॥१॥ 'अयमात्मा अपहतापाप्मा' इत्यादी कथनांवरून ईश्षर प्राप्ती 
प॑तच्या ही ब्रहमस्वरूपाने जीव स्थित होतो असे जैमिनी आचार्यांचे मत आहे.॥ २॥ औडुलोपी आचार्याचे 
अस्ते मत आहे की, तदात्मकस्वरूप निरूपणादी बृहदारण्यकातील वचनांवरून चैतन्यमात्र स्वरूपाने जीव 
पुक्तीमध्ये स्थित राहतो. ॥ ३॥ व्यास महर्ष पूर्वोक्त उपन्यास: आदी ऐश्वर्यप्राप्तिरूप हेतूंनी जीवाच्या ब्रह्मस्वरूप 
होष्यामध्ये अविरोध मानतात. ॥४॥ योगी सर्व ऐश्र्यासह आपल्या ब्रहस्वरूपाला प्राप्त हेऊन अन्य अधिप्तीनी 
रहित होतो. म्हणने आपणच स्वतः आपला व सर्वांचा अधिपती बनतो आणि ब्रह्मस्वरुपाने मुक्तीमध्ये 
स्थित राहतो. ॥५॥ 

(उत्तर) यामूत्रांचा अर्थ तुम्ही मणता तसानाही. त्यांचा खा अर्थ असा अहे:- जोपब॑त जीव आपल्या 
स्वकीय शुद्ध स्वरूपाला प्राप्त होन, सर्व मलांनी रहित हो ऊन पवित्र होत नाही, तोपय॑त' त्याला योगाची सर्व 
ऐश प्राप्त होणार नाहौत आणि आपल्या अंतर्यामी असणाय्या ब्रह्माला प्राप्त होऊन तो आनंदात स्थित होऊक 
शकणार नही. ॥१॥ बाचप्रमाणे जेव्हा योगी पापरहित व ऐश्वर्ययुक्त बनतो तेव्हा तो ब्रह्मापह मुक्तीचा आनंद 
उपभोगू शकतो, असे जैमिनो आचार्यांचे मत आहे. ॥२॥ जेव्हा अविद्यादि वोषांपासून मुक्त होऊन शुद्ध 
चैतन्यमात्र स्वरूपाने जीव स्थिर राहतो तेव्हाच त्याला 'तदात्मकत्व' म्हणजे ब्रह्म स्वरूपाशी संबंध प्राप्त होतो, 


आर्यावरत्तीय मतांचे खंडन-मंडन २५६ अकरावासमुल्लास 


५ ॥झ।ब्याप्ममुरतीचे म्हणणे अस्े आहे की जेव्हा जीवशरीरात असतानाच 
बोगाचे ऐ्र्य व शुद्ध विज्ञान प्राप्त कून जीव्युक्त होतो व ब्रह्माशी संबद्ध होते तेव्ह त्याला त्याचे मूकचे निर्मछ 
स्वकपप्राप्त होते आणि तो आनंदित होतो. ॥ ४॥ जेव्हा योगी सत्यसंकल्प बनती तेव्हा त्याला खुद परमेश्रराची 
पराप्ती होऊन मुक्तीचे सुख मिकते. तेथे तो स्वाधीन व स्वतंत्र राहत, जगामध्ये एकजण प्रमुख वहुसरा गौण 
अप्नतो. ते मुक्ती मध्ये नसते. सारे मुक्त जीव एकसमान पातक्लीवरचे अपतात, ॥५॥ 

वरील मूत्रांचा आम्ही जो अर्थ लावला आहे तो बरोबर नसेल तर पुढील यूत्रांशी विरोध उत्पन्न होईल :- 
नेतरो3नुपपत्ते: ॥९॥ वेदानूद. अ. !!श. १ यू १६ 

अर्थ :- ब्रह्माखेतीज इतर कोणताही जीव सृश्टिकर्ता नाही, कारण अल्यज्ञ व अल्प सामर्थ्यमेपत्न जीवामध्ये 
सृष्टिकर्तृत्व असू शकत नाही. म्हणून जीव व ब्रह्म एक नाहीत.॥ १॥ 

भेदव्यपदेशाच्च ॥ २॥। ढेदात् द. ड़ वा. ९ यू. १७ 

“रस होबाय॑ लब्ध्वानन्दी भव॑ति। है उपनिषदातील वचन आहे. जीव व ब्रह्म भिन्न आहेत, 
त्यांच्यातील भेदाचे प्रतिपादन वेथे केले आहे. तसे नसते तर आउंस्वरूप ब्रह्माची प्रोप्ती करन धेऊन जीव 
आमंदस्वरप होतो आणि ब्रह्म हं पराप्ताचा विषय आहे व जीव हा ब्रह्मची प्राप्ती करन घेणारा आहे, हे विधान 
निराधार ठरले असते. म्हणून जीव व ब्रह्म हे एक नाहीत. ॥ २॥ 
विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥३॥ वेदन्तद अ. ण २ छू. २२ 

दिव्यो हामूर्त्त: पुरुष: स बाह्याभ्यन्तरों हाज: । 

अप्राणो हामना: शुध्रो द्वाक्षरात्‌ परत: पर: ॥ पुष्ड. अ. २[छं. !। श्लो. २ 

दिव्य, शुद्, मूर्तिमत्तरहित (अमूर्त, निराकार), सर्वत्र भरलेला, आत व बाहेर निरंतर व्याप्त, अजन्मा, 
जन्म-मरण व शरीर प्रारणा आदीनी रहित, श्रासोच्छवास, शरीर व मत यांच्या संबंधानी रहित, प्रकाशस्वरूप 
इत्यादी विशेषणे परमेश्चताची आहेत. तो अक्षर व नाशरहित असून प्रकृतीच्या पलीकड़े अस्रणारा आहे. जीव 
पृष्ष्म आहे पांतु परमे्वर त्याही पलीकडचा आहे. रहण॑े ब्रह्म हे जीवाहनही अत्यंत मृक्ष्म आहे, भेद प्रतिपादक 
हेतु प्रकृती व जीव यांहन ब्रह्म हे भिन्न आहे. ॥ ३॥ 

अस्पमिन्नस्थ च तद्योगं शास्ति !।४॥ वेदान द. ऊ. !। पा. १ सू. १९ 

याचसर्वव्यापक ब्रह्माम ये जीवाचा किया जीवामध्ये ब्रह्माचा संयोग करावा असे प्रतिपादन केले जाते. 
प्रावरून जीव व ब्रह्म हे भिन्न अहे असे सिद्ध होते. कारण भिन्न पदार्धाचाच संयोग होत असतो. ॥४॥ 
अन्‍्तस्तदूधर्मोपदेशात्‌ ॥५॥ वेदान्त द. अ. ! जा. ॥ै। यू. २० 

यात्रह्मचे 'अंतर्यामी' कार गुण धर्म सांगितले आहेत आणि जीवामधधे ब्रह्म व्यापक असल्यमुद्े व्याप्य 
जीव हा व्यापक ब्रह्माहन वेगछा असल्याचे सिद्ध होते. कारण व्याप्य-व्यापक संबंधसुद्धा भेदात संघटित 
होत अम्रतो. ॥५॥ 

भेदव्यपदेशाच्चान्य: ॥दे॥ वेदालद, अ. !! पा. (सर? 

परमात्मा जसा जीवाहन भिन्न अहे तसाच तो ईंद्रिये, अंतःकरण, पंच महाभूते, दिशा, वायू, सूर्यदी दिव्य 
गुणाच्या योगाने देवता वाच्य विद्वान पेक्षा भिन्न आहे. ॥६॥ 


सत्यार्थ प्रकाश र५७छ महर्षि दवानंद सरस्वती 


डड प्रविष्टाबात्मानौ हि तहर्शनात्‌॥७॥ वेदालद. अ. पा. सदू. १९ 
शा प्रविष्ठो सुकृतस्य लोके' इत्यादी उपनिषदांतील वचरांनुसार जीव व पस्मात्मा हे भिन्न 
आहेत. अशी भेददर्शक बचने उपनिषदांमध्ये अनेक ठिकाणी आली आहेत.॥७॥ 

मय पक गा ॥6॥ वेझन्तद. अ. हवा. रस. ३ 

"शरीर भव: शारीरः' शरीरधारी जीव हा ब्रह्म नन्हे. कारण ब्रह्माचे गुण, कर्म, स्वभाव जीवामध्ये 
नसतात. ॥८॥ 

अन्‍्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात्‌॥ ९॥। वेदाततद- अ, पा. २। यू. १८ 
(अधिदेव) पर्व दिव्य पदार्थ म्हणजे मन कार इंद्रिये, (अधिभूत) पृथ्वी करे भूते, (अध्यात्म) सर्व 
जीवांमध्ये-परमात्मा अंतर्यामी रूपाने स्थित आहे. कारण त्याच पर्मात्ययाचे व्यापकत्व आदी धर्म सर्वत्र 
उपनिषदांमध्ये वर्णिलेले आहेत. ॥९॥ 

शारीरश्रोभये5पि हि भेदेनैनमधीयते ॥ १ ०॥॥ वेदान् द. अ. १ पा. २।हू, २० 
शरीरधारी जीव हा ब्रह्म नब्हे कारण ब्रह्म व जौव यांच्यातील भेद स्वरूपत: सिद्ध आहे, ॥ १०॥ 
अशा प्रकारच्या शारीरिक मुत्रांवरूनही ब्रह्म व जीव हे स्वरूपत: भिन्न आहेत अ्े पिद्ध होते. 
याचप्रमाणे वेदांती लोकांचा उपक्रम व उपसंहारही लागू होत नाही. कारण 'उपक्रम' रणजे सूृ्टिचा प्रारंभ 
व 'उपसंहार' म्हणजे मृ्टिचा विलय या दोन्ी गोश ब्रह्मामध्येच आहेत असे समजतात. जेब्हा ब्रह्माशिवाय दुसरी 
वस्तूच नाही, तेव्हा उत्पत्ति व प्रलय हे दो ब्रह्माचेच धर्म होतात. उत्पत्तिविनाशरहित ब्रह्माचे प्रतिपादन वेदादी 
शात्र्रामध्ये केले आहे. गवीन वेदान्ती लोकांवर तो प्रहार होईल. कारण निर्विकार, अपरिणामी, शुद्ध, सनातन, 
नि्रान्ि आदी विशेषणांनी युक्त ब्रह्ममध्ये विकार, उत्पत्ति व अज्ञान वौरे कोण त्याही प्रकारे शक्य नही. तसेच 
उपहार (प्रलय) झाल्यानंतरही ब्रह्म, कारणात्मक जड़ आणि जीव हे विद्यमान राहतात. म्हणून उपक्रम व 
उपसंहार ही वेदान्ती लोकांची कल्पना खोटी आहे. अश्ञा इतर अनेक गोष्टी आहेत की त्या शाब्वांच्या व 
प्रत्यक्षादी प्रमाणांच्या विरुद्ध आहेत, 

यानंतर जैन व शंकराचार्याचे अनुवायी यांच्या उपदेशाचा थोडाफार संस्कार आर्यावर्तामधञे प्रयृत होता, 
त्यांचे आपसात खंडन-मंडनही चालत असे. शंकराचार्यानिंतर तीनशे वर्षारी उज्जविनी नगरीमध्ये विक्रमादित्य 
नावाचा प्रतापी राजा होऊन गेला. त्याने म्ान्या ग़जांमध्ये चालू असलेल्या लढाया धांबबून शांतता स्थापन 
केली. त्यानंतर भर्ती गावाचा राजा काब्यादी शाब्त्रामधये धोडाफार विद्वान होता. त्याला वैराग्य प्राप्त झाले 
आपित्याने गज्य त्याग केला. विक्रमादित्यानंतर पाचशे वर्षानी भोज राजा झाला. त्याने आपल्या रज्यामध्ये 
व्याकरण, काव्य व अलंकार इत्यादीचा इतका प्रचार केला की, मेंढ्या राखणारा कालिदापही खुवंशासारखे 
काव्य करणार झाला, भोज राजाकडे जो कोणी चांगला श्लोक रचून घेऊन जाई त्याला राजा पुष्कक धन देई 
वत्याची प्रतिष्ठा होत होती. त्यानंतर राजांनी व श्रौमंत लोकांनी विद्याध्ययन करणेच सोडून दिले. 

शैब-मत समीक्षा 

शंकराचारयापूरवी वाममार्गी लोकांनंतर शैव वर संप्रदाव प्रचलित झाले ले होते. परंतु त्यांचा जोर फाससा 
नव्हता. महाराजा विक्रमादित्यांच्या वेक्रेपामून जैवांचा जोर वाढू लागला, वाममार्ग शाक्तामध्ये जशा दृशमहाविद्या 


आयर्विर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन र्५ष्८ट अकरावा समुल्लास 


कि शैवांमध्ये पाशुपत वगैरे अनेक शाखा हो त्या. या लोकांनी शंकराचार्याना शिवाचे 
अवतारमालले. त्यांचे अनुवायी संन्‍्यासीही शैवपंथी बनले आणि त्यांनी वाममार्गी लोकांशीही संबंध ठेवले. 
जैव हे शिवाचे म्हणजे महादेवाचे उपासक आहेत; आणि शिवाची पली देवी (पार्वती) हिचे उपासक वाममार्गी 
झालेत. वा दोन्ही पंथांचे अनुवायी उद्राक्ष धारण करतात व अंगाला भस्म लावतात. मात्र वाममार्गी जसे 
बेदविरोधी आहेत तसे शैव नाहीत. 
घिक्‌ घिक्‌ कपाल॑ भस्मरुद्राक्षविहीनम्‌॥ १॥ 
रुद्राक्षान्‌ कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विंशती हे, 
षट्‌ षट्‌ कर्णप्रदेशे करयुगलगतान्‌ द्वादशान्‌ द्वादशैव । 
बाह्वोरिन्दो: कलाभि: पृथगिति गदितमेकमेव शिखायाम्‌, 
बक्षस्यष्टाईधिकं य: कलयति शतक स स्वयं नीलकण्ठ: ॥२॥ 

स्द्वक्ष जाबाल उपरिषद अ. १। लो, १५, १६ 
अशा प्रकारचे अनेक ए्लोक शैव लोकांनी बनविले; आणि 'ज्यांच्या कपाछाला भस्म आणि गल्बात 
रुद्राक्ष नाही त्याचा धरिक्कार असो', असे महणू लागले. तसेच “त॑ त्यजेदन्त्यजं यथा” अशा 
भस्मरद्राक्षविहीन माणसाला चांडाल समजून त्याचा त्याग केला पाहिजे. ॥ १॥ जो गढ्ल्यात ३ २, डोक्यावर ४०, 
प्रत्येक कानात ६-६, प्रत्येक हातात १ २-१ २, प्रत्येक दंडावर १६- १ ६, शेंडीत १ आणि हृदयावर १०८ रद्राक्ष 
धारण करत तो साक्षात महादेवासारखा असतो. ॥ २॥ अस्े शाक्तसुद्धा मानतात, 
नंतरवाममार्गी व शैवानी संगनमताने योनिलिंगाची स्थापना केली ज्यास जलाधारी व उपस्थ महणतात. 
आणि त्यांची पूजा करू लागले. त्या बेशमाना धोडौही लाज वाटली नाही की हे दुष्कर्म आपण का करीत 
आहोत. एका कवीने म्हटले अहे की, “स्वार्थी दोष न पश्यति' स्वार्थी माणसे आपला स्वार्थ 
साधण्यासाठी दुष्कर्त्यनाही उत्तम समजतो. त्याच पाषाणादिकांच्या भग व लिंग यांच्या पूजेने धर्म, अर्थ, काम 
वमोक्षाची प्राप्ती मानू लागले. राजा भोजाच्या पश्चात जैन लोक आपल्या मंदिरात मूर्तीची स्थापना करून 
मूर्तच्या दर्शन-स्पर्शनासाठी तेथे जाऊ लागले. तेव्हा पोषांचे चेलेही जैन मंदिरात जाऊ लागले. तिकडे याच 
पश्चिम भागात अन्य पंथांचे यवन आर्यावर्त्तात येऊ लागले. तेव्हा पोषांनी हा इलोक तयार केला :- 
न बदेत्‌ याबनों भाषां प्राणै: कण्ठगतैरपि। 
हस्तिना ताड््यमानो5पि न गच्छेज्जैनमंदिरम्‌ ॥। ५. पु. परत पर्व ३। अ.२८।इलो.५३ 
कितीही दुःख होऊ दे आणि प्राण कंठाशी आले व मृत्यु समय आला तरी यावनी (म्लेच्छ) भाषा बोलू 
नये; आणि उन्मत्त हत्ती अंगावर चालून आला व जैन मंदिरात गेल्याने प्राण वाचणार असले तरी जैनांच्या 
मंदिरात जाऊ गये. जैन मंदिरात प्रवेश करू जीव वाचविष्यापेक्षा हत्तीच्चा पायांखाली चिर्डून मरणे जास्त 
चांगले. असा असा उपदेश ते आपल्या चेल्यांना करू लागले. जेव्हा कोणी त्यांगा विचारी की, ''तुमच्या या 
पताला एजा्या प्रतिष्ठित ग्रंथाचें प्रमाण आहे काय ?'' तेव्हा ते म्हणत, ''होय, आहे."' जेव्हा त्यांना म्हटले 
की, “दाखवा पाहू आधार ?" तेव्हा मार्कडेय पुराणादी ग्रंथांतील बचने ते वाचून दाखवीत व ऐकवित जसे 
दुर्गापाठात देवी वर्णन आले आहे. 


सत्यार्थ प्रकाश २५९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


राजा' ज्ः राज्याहव्यासांच्या नावाने मार्कडेय पुराण व शिवपुराण यांची कोणीतरी रचना केली. ही 
गोष्ट भोजराजाला समजताच त्याने त्या पंडिताचे हात तोडून टाकप्याची शिक्षा फर्मावली आणि असे जाहौर 
केले की, जो कोण काव्यादी रचना करील तर त्वाने ती आपल्या स्वतःच्या नावाने करावी. ऋषी-मुरनीच्या 
नाबावर नब्हे. ही गोष्ट राजा भोजाने लिहिलेल्या 'संजीवनी' गावाच्या इतिहासात नमृद आहे. जो, ग्वाल्हेर 
संस्थानातील भिंड नावाच्या नगरात तिवाड़ी ब्राह्मणांच्या घरी पाहावयास मिछते: लखुवाचे रावसाहेव आणि 
त्यांचे गुमास्ते रामदयाल चौबे यांनी ते स्वतःच्या डोल्यां़ी पाहिले आह. या्रंधात अप स्पष्ट लिहिले आहे की, 
व्यासरांनी चार हजार चारशे आणि त्यांच्या शिष्यांती त्यात पाच हजार सहाशे एलोकांची भर घालून एकूण दहा 
हजार श्लोकांचे प्रमाण 'भारत' तयार केले. महाराजा भोज लिहितो की, है 'भास' महागाजा विक्रमादित्याच्या 
काक्ात बीस हजार एलोकांचे माइया वडिलांच्या कार्रकिर्दीत ते पंचवींस हजार श्लोकांचे आणि मी मध्यम 
वयाचा होईपय॑त महाभारतातील इलोकांची संख्या तीस हजार झाली आहे, महाभास्ताची एलोकसंख्या अशीच 
वाढत राहिली तर हा ग्रंथ म्हणजे एका उंटाचे ओझे होईल. ऋषीमु्नौच्या नावांनी असेच पुराणादी ग्रंथ 
रचले जाऊ लागले तर आयांवर्ततातील लोक प्रमजाढ्रात पडून वैदिक- धर्मविहन हो ऊन भ्रष्ट होतील, यावरून 
अस्े माहित होते की, भोजराजावर वेदांचा थोडाफार संस्कार होता. त्याच्या 'भोजप्रबंध' वा ग्रंधात असे 
महटले आहे की, 

घट्यैकया क्रोशदशेकमश्नः पहल इस चारुगत्या। 

वायुं ददाति व्यजनं सुपुष्कल बिना मनुष्येण चलत्यजस्त्रम्‌॥ 

राजा भोजाच्या राज्यात व आसपास असे असे शिल्पकार होते की, त्यांनी घोडाच्या आकाराचे यांत्रिक 
यान यंत्रकला युक्त बनविले होते. ते यान एका धटकेला अकरा कोस आणि एका तासाला: साडे सत्तावीस कोस 
जात असे. ते भूमीवरून आणि अंतरिक्षातूरही चाल अस्े. दुस्रा असा एक पंखा अस्त बनविला होता की, जो 
पाणसाशिवाय केवक्र कला यंत्राचे बढाने तो सारखा फिरत ग़ही आणि पुष्कक वाग देई. या दोन वस्तू 
आजपय॑त टिकून ग़हिल्‍या असत्या तर युरोपीय लोक इतक्या अभिमानात शेफारले नसते, 

था पोषांनी आपल्या शिष्यांना जैन मंदिरात जाण्यापासून खूप परावृत्त केले. परंतु त्यांचे जाणे धांबले 
नही. त्यांची कथा प्रवचने ऐकत. जैनांचे पोप या पौराणिक पोपांच्या अनुयायांता बहकाऊ लागले; तेव्हा 
पौरणिकांनी विचार केला की, यावर काही तरी उपाय के ला पाहिजे; नाहव॑तर आपले चेले जैन बनतील, त्यान॑तर 
या पुराणिकांनी अशी सम्पतती केली की, जैगांग्रमाणे आपणही अवतार, मंकि, मूर्ी बरवाव्यात आणि कधेचे 
ग्रंथ लिहवे त्याप्रमाणे त्यांती जैनांच्या चोवीस़ तौर्थंकरांस्रासखे चोवीस अवतार, मंदिर व मूर्ती बरविल्या आणि 
जैमांच्या आदिपुराण, उत्ताुतण आहेत, यांसरारडी अठाा पुराणे रचली. 

बैष्णब मत समीक्षा 

राजा भोजानंतर दीडशे वर्षानी वैष्णव मताचा प्रारंभ झाला. कंजर कुछात शठको प नावाचा एक इसम 
जन्मास आला. त्याने हा यंथ्र थ्रोडाफार चालबिला. त्याच्यानत्तर भंगी कुछातील मुनिवाहन आणि तिसरा 
यावनाचार्य यवन कुलोतयन्न आचार्य बनला. चौथा आचार्य ब्राह्मणकुलोत्पतन रामानुज झाला. त्यने आपला 
पंथ प्रसारीत केला. शैवांनी शिवपुराणादी, शाक्तांनी देवी भागवत आदी आणि वैष्णवांनी विष्णुपतण आदी 


आरयविरत्तीय मतांचे खंडन- मंडन २६० अकराबा समुल्लास 


गंध निर्माण केले. या पुराणांवर लेखकांगो ऑपली नावे घातली गाहीत; कारण आपली नावे घातली तर 
क्रोणीहों ते ग्रंथ प्रमाण मानणार नाहीत; हणून त्या पुराणांचे लेखक व्याप्त कौरे ऋषी-मु्ींची नावे ठेवलीत 
वास्तविक यांची नावे नवीन ठेवली पाहिजे होती. जसा एखादा दरिद्री माणुस आपल्या मुलाचे नाव महाराजाधिराज 
असे ठेवतो किंवा आधुनिक पदार्थाचे नाव सनातन ठेवतो. त्याम्ारखेच हे आहें, त्यात काव आश्चर्य ? त्या 
पंधांचे आपात ज्याप्रकारचे कलह होते त्याचप्रकारचे त्यांच्या या पुराणांमध्येही आले आहेत. 

पहा! देवी भागवतामध्ये 'श्री' शावाची देवी ज़ी श्रीपूरची स्वामिन्री अयूर तिनेच सारे जग रचले असून 
ब्रह्मा, विष्णू व महेश यांनाही तिनेच निर्माण केले, अस्े लिहिले आहे. जेव्हा त्या देवीला इच्छा झाली तेव्हा तिने 
आपला हात घासला, त्यावरोबर तिच्या हातावर एक फोड आला. त्यातून ब्रह्मा उत्पन्न झाला. त्याला ती देवी 
महणाली की, “तू माइयाशी लन कर. ब्रह्मा म्णाला, ''तू तर माझी माता आहेस मी तुझयाशी लस करू 
शकत नाही.' हे ऐकताच मातेला भयंकर राग आला आणि तिने क्रोधामीने ब्रह्माला महणजे आपल्या मुलाला 
जाद्वून भस्म केले. मग तिने पुनः हात धासला आणि त्याचप्रकारे दुसरा मुलगा उत्पन्न केला. त्याचे नाव विष्णू 
अम्ते ठेवले, त्यालाही तिने तसेच लम करण्वास म्हटले , त्याने ते मान्य केले नाही. म्हणून तिने त्यालाही भस्म 
कछून टाकले: मग तिने त्याच पद्धतीने तिसरा मुलगा निर्माण केला. त्याचे नाव महादेव असे ठेवले. त्याला तिने 
स़ांगितले की; “तू माइयाशी लल कर." महादेव म्हणाला, “ मी तुझ्याशी लन करू शकत नही, तू दुसत्या 
श्रीचे शरीर धारण कर." त्याप्रमाणे देवीने तसेच केले. तेव्हा महादेवाने तिला विचारले, “ हे दोन राखेचे ढीग 
कप्ते पडले आहेत ?"' देवीने सांगितले, “ते तुझे दोन भाऊ आहेत, त्यांनी मानी आज्ञा मानली नाही महणूत मी 
त्यांना भस्म करून टाकले.” महादेवाने तिला म्हटले की, “भी एकटा कसा राहू ? तू त्यांना जीवंत करून 
आणरी दोन ख्िया उत्पन्न क.. महणजे आम्हा तिघांची लगे तीन द्वियांशी होतील.. त्याप्रमाणे देवीने केले 
आणि तिधांचे विवाह ति्धीशी जाले. 

वाहवा ! त्यांनी आईशी लग्न केले गाही पण बहिणीशी के ले, हे सारे उचित समजायचे 
काय ? त्यानंतर देवीने इंद्रादी वांना उत्पन्न केले; ब्रह्म, विष्णु, रद्रव इंद्र यांगा पालखी उचलणारे भोई बनविले. 
अशाच स्वरुपाच्या लंब्या- चौड़ा गष्पा-धापा मात येईल ते पुराणांमध्ये आहेत. 

यालोकांगा विचचारले पाहिजे की, बाबांनो, देवीचे शरीर व श्रीपुर निर्माण करारा कोण होता ? देवीघे 
आई-बाप कोण होते ? जर ते महणतील की, देवी अनादी आहे हर त्यावर उत्तर असे आहे की, जी वस्तू 
संयोगजन्य असते ती कथीही अनादी असू शकत नाही, आईचा मुलाशी विवाह हे जर पाप असेल तर भावाबहिणी चे 
लम हेकाय पृण्यप्रद समजावचे ? ज्याप्रमाणे देवी भागवततात ब्रह्मा, विष्णू, महादेव इत्यादिकांची क्षुद्रत आणि 
देवीची महत्ता लिहिली आहे, त्याचप्रमाणे शिवपुराणातदेवीचे श्षुदरतव लिहिले आहे. अर्थात इतर सगके महादेवाचे 
दास अमून महादेव सर्वांचा ईर आहे. रद्राक्ष हे एका झाड़ाचे फक् आहे. ते शरीरावर जर धारण केले आणि 
अंगावर भस्म फासले की, मुक्ती मिक्तत असेल तर राखेत लोकणाएी गाढवे व इतर पशू आि गुंजांच्या किंवा 
इतर जंगली फढ्ांच्या माक्ा धारण करणारे भिलल्‍ल, कंजर वगैरे लोक सहजासहजी मुक्त होऊन जातील आणि 
डुकरे, कुत्री, गाढवे वगैरे राखेत लोलणाया प्राष्यांता मुक्ती का मिद्तनाही ? 

(प्रश्न) कालामिसद्रोपनिषदामध्ये भस्मलेपन करावे अस्े सांगितले आहे. ते काय खोटे आहे ? 


ज्कक्क्ल न्‍ यय उक्त त  जऋिऋिजलाी 
प्रकाश रद? महर्षि दयानंद सरस्वती 


हु ? ब्जु. अ. मे. ६३२ है यजुर्वेदातील वचन आहे. त्यासारख्या वेदांतील मंत्रांमध्ये 
भस्म लावाबे असे आहे. पुराणांमध्ये असे लिहिले आहे की, “ रद्राच्या डोन्यांतून जो अश्रुपात झाला त्यातून 
जो वृक्ष निर्माण झाला त्याचे नाव रुद्राक्ष आहे. महणून रद्राक्ष घारण काण्यात पुण्य आहे. एक जी रद्राक्ष धारण 
केला तरी सर्व पापांतून मुक्त होऊन मनुष्य स्वर्गाला जातो. त्याला यमाची किंवा नरकाची भीती उस्त नाही.' 

(उत्तर) 'कालाफिरद्रोपनिषद्‌' कुणा गोसाव्याने म्हणे अंगाला राख फासणाच्याने रचले आहे. काएण 
त्यातील 'यास्य प्रधमा रेखा सा भूलोंक:' इत्यादी बचने निरर्थक आहेत. कारण जी रेखा कपाक्रावर दररोज 
हाताने काढली जाते ती भूलोकाची प्रतीक कशी होऊ शकते ? तसेच' घ॑ जमद॑ग्ने: ' इत्यादी जे मंत्र 
आहेत ते भस्म किंवा त्रिपुंड़ धारण करा अस्े सांगणारे नाहौत. न्खबु जमदग्नि:” शतपद "हे 
परमेक्षरा! माइया नेत्रांची ज्योती (त्यायुष॑) ज़िगुणित होवो म्हणजे तौनशे वर्षेपय॑त राहो; आणि मीही अशी 
धर्मकृत्ये करावी की ज्यायोगे माझा हृषी नाश होऊ नये." 

डोब्यांतील अभ्रृत्यापायून वृक्ष उत्पन्न होऊ शकतो, हा केवा मूर्जपणा अहे ! पसेक्षराच्या सृध्क्रमाविरुद्ध 
कोणी काही करू शकतो काय ? परमात्प्याने ज्या वृक्षाचे बीज उसे निर्माण केले त्यापायून तसाच वृक्ष उत्पन्न 
होऊ शकतो दूसरा नाही. महणून त्या पुराणांमध्ये रद्ाक्ष, भस्म, तुरुशी, कमलाह्ष, दर्भ, चंदन कौरे गक्यात 
धारण कर्यासंबंधी जे काही लिहिले आह ते सर्व जंगली पशुवत माणसाचे काम आहे. अप है वाममार्गी व 
शैवपंथी लोक अत्यंत मिध्याचारी, विरोधी आणि आपली कर्तव्य कर्मे त्यागणारे होतात. त्यांच्यामध्ये जो 
कोणी चांगला मनुष्य असतो तो या गोष्टीवर विश्वास न ठेवता सत्करं करतो. रद्राक्ष व भस्म धारण केल्याने 
यमराजाचे दूत धावरत असतील तर पोलिस शिपाईही धाबरत असतील, जर भस्म व रद्राक्ष धारण करणायाना 
कुत्रे, सिंह, साप, विंचू, माशी, डास हेही भीत नाहीत. तर न्यायाधौशाचे म्हणजे यमाचे दूत का धावरतील ? 

(प्रश्न) वाममार्गी व शैव तर चांगले नाहीत; पण वैष्णव तर चांगले आहेत ? 

(उत्तर) तेही वेदविरोधी असल्याने त्यांच्याहून अधिक वाईट आहेत, 

(प्रश्न) नमस्ते रुद्र मन्‍्यवे। व्यु अ. १६मं. शिवार्य चशिवत॑राय च। खु.. ६४.४! 

बैष्णबर्मसि । बु. अ. ५४. २! जामनाये च। वजु. अ. १६ मं. ३० 

गणानों त्वा गणपंति ६ हबवामहे। दजु. अ. २३ मं. १९ अग॑वती (हि) भूया: । अधर्व. 
का. यू. १०. २० सूर्य आत्मा जग॑तस्तस्थुषैश। व्ु. 3. १३. ६६ इत्यादी वेदप्रमाणांनी आधारे 
शैवादी मतते सिद्ध होतात. मग त्यांचे तुम्ही खंडन का कसा ? 

(उत्तर) या वचनांवरून शैवादी मंप्रदाय सिद्ध होत नाहीत. कारण त्यातील 'रद्र' 'पसमेश्र, प्राणादी वायू, 
जीव, अभी इत्यादीचे नाव आहे. ('नम' शब्दाचा अर्थ नमस्कार व 'अन्न' असाही आहे. (नम इति अन्न 
नाम. रिपं. ७)) परमात्मा हा दुशवर क्रोध करून त्यांना रडविणारा म्हणजे रुद्र आहे. त्याला नमस्कार 
करावा. प्राण आणि जठरामी यांगा अन्न द्यावे. जो मंगलकारी परमेश्वर जगाचे अत्यंत कल्याण करणारा 
आहे त्याला नमस्कार केला पाहिजे. 'शिवस्य परमेश्नरस्यायं भक्त: शैव:? । “विष्णो: 
परमात्मनो5यं भक्तो बैष्णव:” । “गणपते: सकलजगत्स्वामिनो5यं सेवको 
गाणपत:?। “भगवत्या बाण्या अय॑ सेवको भागवत: ! । 'सूर्यस्थ चराचरात्मनो5यं 


आयर्वित्तीय मतांचे खंडन- मंडन रदर अकरावा समुल्लास 


कि सौरः? रुद्र, शिव, विष्णू, गणपती, सूर्य करे ही परे श्षराची नावे आहेत. भगवती सत्यभाषणयुक्त 
वा्णौचे नाव आहे. अरे अज्ञानाने समजून वा लोकांनी निष्कारण असे भांडण माजविले. जसे - 
कोष्या एका बैरागयाचे दोन चेले होते. वे दरोज आपल्या गुरूचे पाय दाबीत. एकाने उजव्या पायाची 
आणि दुसन्वाने डाव्या पायाची सेवा करावी असे वाटून येतले होते. एके दिवशी असे झाले की, एक चेला 
बाजार करायला गेला; आणि दुसरा आपल्या वाटणीच्या पायाची सेवा करीत होता. इतक्यात गुरूजी दुस्या 
कुशौवर वलले, त्याबरोबर त्या शिष्याच्या पायावर दुसन्या शिष्याचा वाटणीचा पाव पडला त्वाने दांडके घेऊन 
त्यापायाला ठोकले. गुरू म्हणाले, “रे दुष्ट ! काय केलेस तू हे ?'' चेला उत्तरला, ' माइया वाट्याच्या 
पायावरहा पाय का येकन पडला ?'' इतक्यात बाजार करायला गेलेला शिष्य परत आला; आणि तो आपल्या 
वाट्ययाच्या पायाची सेवा करू लागला. पाहिले तर तो पाय सुजला होता त्याने बैग़ग्याला विचारले, “गुरुजी! 
माइया वाटणीच्या या पायाला काय झाले ?'' गुरूने सारी हकीगत त्याला सांगितली. तेव्हा त्या मूर्ख चेल्याने 
काहीही न बोलता दांडके धेऊन गुरूच्या दुसन्या पायावर मारले. बिचारा गुरू जोर जोऱात ओखडू लागला, 
त्याबरोबर त्या दोधांनी गुरूच्या पायांना काठीने मारू लागले. तेव्हा मोठा कोलाहल झाला ते ऐकून लोक 
धावून आले आणि विचारू लागले की, “साधू महाराज ! काय झाले ?'' त्यांच्यातील एका शहाप्या माणसाने 
आधी त्या मूर्ख शिष्यांच्या तावडीतून गुरूची सुटका केली; आणि मग त्यांना असा उपदेश केला की, 'पहा | 
हे दोन्ही पाय तुमच्या गुरूचे आहेत. त्यांची सेवा केल्याने गुरूला सुख मि्रते आणि त्यांना दु:ख दिल्याने 
गुरूलाच दुःख होते." 
जमे एका गुरुच्या सेवेत शिष्यांनी खेछखंडोबा केला त्याचप्रमाणे जो एक अखंड, सच्चिदानंद, अनंत 
स्वरूप परमात्याची विष्णु, रद्र इत्यादी अनेक नावे आहेत. त्या नावांच्या अर्थासिबंधी आमही प्रथम समुल्लासात 
विवेचन केले आहे. तो सत्यार्थ समजून न धेता शैव, शाक्त, वैष्णव आदी मंग्रदायाचे लोक प्रस्परांच्या नावाची 
निंदा करतात. हे मढ़ लोक आपल्या बुद्धीचा थोड़ाफार वापर करूत असा विचार करीत नाहीत की, ही सारी 
विष्णु, रुद्र, शिव इत्यादी नावे एका अद्वितीय, सर्वनियंता, सर्वातर्याभी, जगदीक्षराचे अनेक गुण, कर्म व स्वभाव 
युक्त असल्यामुढ्रे ती त्याचेच वाचक आहेत. अशा लोकांवर ईश्वराचा कोप होत नसेल काय ? 
चक्रांकित वैष्णव 
(आता चक्रांकित वैष्णवांची अद्भुत माया पाहा : -) 
तापः पुण्डूं तथा नाम माला मन्‍्त्रस्तथैव च। 
अमी मा संस्कारा: परमैकान्तहेतव: ॥१॥॥ रणानुर्ष्टलप्द्धति, एृह ७ 
अतंप्ततनूर्न तदामों ॥इति श्रुते: ॥ हम. ९ रू. ८३ मं. 
अर्थ :- (ताप:) शंख, उतर फ्द्य स अम्नणाया मुद्रा अमीमध्ये तापवून वैष्णव लोक 
आपल्या दंडाच्या मूछावर डाग देतात आणि पर त्या पुद्रा दुध पात्रात बुड़बून थंड करतात आणि काही लोक ते 
दूध पितातही, आता पाहा. अश्ञा प्रकार प्रत्यक्ष माणसांच्चा मांसाचाही स्वाद त्या दुधात उतरत असणार. 
असल्या कृत्यांनी परमेश्चराला प्राप्त करण्याची आशा वैष्णव लोक बाब्गतात आणि म्हणतात की, “'शंखचक्रादी 
तप्त मुद्रा शरीरावर मारून धेतल्याशिवाय जौवाला परे क्षराची प्राप्ती होत नाही. कारण तोपवंत तो (आम: ) 


सत्यार्थ प्रकाश २३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


कक आहे आणि सरकारी विल्‍ला (चापरास) लावल्यानंतर तो माणूप्त सरकारी नोकर अहे है ओलखुन सर्व 
लोक त्याला घावस्तात त्याप्रमाणेच विष्णृच्या शंखचक्रादी आयुधांची चिट्ने माणसाच्या अंगावर पाहून यमराज 
बत्याचे दूत भितात आणि असे म्हणतात की," 

दोहा :- बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माल। 
यम डरपै कालू कहे, भय माने भूषाल ॥ पक्तमाल, निहा ८ 
अर्थ :- ईश्रराचा वेष अंग्रणार टिल्ा, मुद्रा व माह धारण करणे है फार मोठे आहे. याला यमराज व 
राजाही भीतों. (पुण्ड्म्‌) क्रिशुलासारखे कपाछावर चित्र काठ णें, (नाम) नारायणदास, विष्णुदास यांसारखी 
दास शब्दांत नावे ठेवणे, (माला) कमकराच्या बियांची मा वाक्गणे आणि पाचवा मंत्र "ओ नमो 
नारायणाय' या गोट्टी त्यांगी सामान्य लोकांसाठी मंत्र ठरवून दिल्या आहेत. तसेच, 
श्रीमन्नारायणचरणं शरण प्रप्ये॥ १॥ श्रीमते नारायणाय नम: ॥२॥ श्रीमते 
रामानुजाय नमः ॥ ३॥ इत्यादी मंत्र श्रीमंत व प्रतिष्ठित लोकांसाठी बनविले आहेत. पहा! होही एक 
दुकानदारीच जाली. जस्ता चेहरा तसा टित्छ. या पाच संस्काएंगा ते चक्र कित मुक्तीचा हेतु समजतात, या मंत्रांचा 
अर्थ :- मी नारायणाला नमस्कार करतो. मी लक््मौबुक्त नारायणाच्या चरणाना शरण जातों. ॥ ॥ मीं श्रीमान 
नागयणाला नमस्कार करतो अर्थात जो शोभायुक्त नारायण अहहे त्याला माना नमस्कार असो. ॥ २॥ श्रीमान 
रामानुजांना मौ नमस्कार करतो. ॥३॥ जसे वाममार्गो लोक पंचमकार मानतात तसे वैष्णव चक्रोंकित 
पाच संस्कार मानतात, शंख, चक्र, करे डागण्यासांठी है लोक जो वेदमत्र प्रमाण सांगतात त्यांचा पाठ व अर्थ 
अस्ता आह :- 

परव्िई ते विर्तत॑ ब्रह्मणस्पते प्रभुगांत्रोणि पर्येषि विज्नते: । 
आतंप्ततनूर्न तदामो अंश्रुते श्तास इद्वहन्तस्तत्समांशत॥ १॥ 
तपॉष्पबिज्न बित॑तं विवस्पदे॥ |२॥ .यं. ६ सू. ८३. १,२ 

अर्थ :- हे ब्रह्मांडाचे व वेदांचे पालन करणास्या प्रभु सर्वसामर्थ्ययुक्त, सर्व शक्तिमान ! तू आपल्या 
व्यापकतेने जगाचे सर्व अवयव व्याप्त करन ठेवले अहेस. तुझे स्वरूप जे व्यापक व पवित्र आहे. जो ब्रह्मरर्य, 
सत्य भाषण, शम, दम, योगाध्यास, जिरेद्रियत्व, सत्संग इत्यादी तपश्चर्वा रहित जो अपरिपक्व अंतःकरणयुक्त 
आहे, तो तुझया त्या स्वरूपाला प्री होत नही. पणजे लोक पूर्वो्त तप करत शुद्ध आहेत तेच त्या तपाचे 
आचरण करून तुझया त्या शुद्ध स्वरूपाला उत्तम प्रकोर प्राप्त होतात, ॥| १॥ 

जे प्रकाशस्वरूप परेश्षराच्या सृषटीमध्ये विस्तृत पवित्राचरणरूपी तप करतात ते पे श्षाच्या प्राप्तीसाठी 
योग्य असतात. ॥२॥ 

आता विचार करावा की, गरमानुजीयादी लोक या मंत्राने चक्रांकित होगे के सिद्ध कलात ? खरेच हे 
सांगणारे लोक विद्वान होते की अविद्वान ? ते विद्वान होते तर ते असा असंभवरीय अर्थ कसा, का कततात ? 
कारण या मंत्रात 'अतम्रतनू:' अस्ता शब्द आहे, 'अतप्ठभुजैकदेश:' अस्ता शब्द नाही. पुनः 'अतप्रतनू: हा अर्थ 
'ज्यांचे शरीर नखशिखान्तपय॑त समुदाय अस्ा होतो. है प्रमाण मानून चक्रांकित लोक अनीने शरीर तापवावे 


आरयबत्तीय मतांचे खंडन- मंडन र्क्ष्ढ अकरावा समुल्‍्लास 


अस्मा स्वीकार करतील तर त्यागी आपले सारे शरीर भड्टीत टाकून जाढ्वून घ्यावे तरी ते या मंत्राच्या अर्था 
विरुद्धच होईल. कारण या मंत्रामध्ये सत्यभाषणादी पवित्र कर्म करणे हे तप असे बेठले आहे. 

ऋते तप: सत्य तपो दमस्तप: स्वाध्यायस्तप: ॥। दैरितैव. व. १० ब. ८ 

अर्थ :- (ऋतंतप:) वधार्थ शुद्ध भाव, सत्य मानने, सत्यंबोलणे, सत्य करणे, मनाला अधर्माकडे जाऊ 
न देणे, बाह्न इंद्रियांगा अन्यायचरणापासून परावृत्त करणे महणजे शरीर, इंद्रियें, व मन वांनी शुभकर्माचरण 
करणे, वेदादी सत्यविद्योंचे अध्ययन- अध्यापन करणे, वेदानुसार आचरण करण इत्यादी उत्तम धर्म वुक्त कर्माचे 
नाव तप आहे. धातूचे छाप तापवून चामडी जाके महणजे तप महणणे उत्हे. 

पाहा ! तप्त मुद्राधारी लोक स्वत:ला मोठे वैष्णव समजतात. परंतु आपली परंपरा आणि कुकरमें 
यांच्याकडे लक्षदेत नाहीत, वैष्णव पंथाचा मूछ पुरुष 'शठकोप' झाला, चक्रांकित लोकांच्या 'भक्तमाल' जो 
ग्रंथ नाधाडूमाने रचला त्यात लिहिले आहे की, “बिक्रीय शूर्प विचार योगी” इत्यादी वचर 
चक्रांकितांच्या ग्रंधात लिहले आहे. 

शठकोप योगी मुपे तयार करून विकत असे आणि सर्वत्र संचार करीत असे. महणजे तो कुंजर जातिमध्ये 
जन्मला होता, जै्हा तो ब्राह्मणांकडून शाब्रे शिकू किंवा ऐकू इच्छित असेल; ते ब्राह्मणांनी त्याचा तिस्कार 
केला अप्तावा, छणून त्याने ब्राह्मणांविरुद्ध एक नवीन संप्रदाय तिलक चक्रांकित आदी शास्त्र विरुद्ध मनमाने 
पुर केला अस्ावा. त्याचा शिष्य 'मुनिवाहन' जो चांडाढ कुछात उन्मलेला होता. त्याचा घेला 'यावनाचार्य' 
हा यवन कुलोटप्न होता. त्याच्या नावात बदल करून काही लोक त्याला 'यामुनाचार्य” अप्रेही म्हणतात, 
त्याच्या नंतरब्राह्मण कुछात जन्मलेला ' रामानुज' हा चक्रांकित (तप्तमुद्राधारी) जाला. त्याच्या पूर्वी काही ग्रंथ 
लिहिले गेले होते. ग़ानुजाने धोडीशी संस्कृत शिकून मंस्कृतमध्ये श्लोकबद् ग्रंध आणि शारीरिक पूत्रे व 
उपनिषदांची टिका जी शंकराचार्याच्या टीकेविरुद्ध लिहली होती. त्याने शंकराचार्यांची यथेच्छ निंदाही केली. 

जसे शंकराचार्यांचे मत आहे की, जीव व ब्रह्म हे एकच आहेत. दुसरी कोणतीच गोष्ट वास्तविक नाही, 
जगाचा हा सर्व विस्तार मिथ्या, मावारूप व अनित्य आहे. याउलट रामानुजाचे असे मत अहे की, जीव, ब्रह्म व 
माया ही तीन्ही नित्य आहेत. येथे शंकराचार्यानी ब्रह्माखेरीज जीव आणि कारण वस्तूला न मानणे हे ठौक नाही, 
तसेच रापानुजांच्यो मते जीव व माया याच्यासह परमेश्वर एक आहे, हे बगेबर नाही, जे की विशिष्ट अद्वैत मणजे 
जीव ईश्वर व माया या तीन्ही वस्तूंगा नित्य मानणे आणि ठीनही एकच आहेत हे म्हणणे हेही चूक आहे, कंठौ, 
तिलक, माला, मूर्तिपूजा इत्यादी पाखंडी गोष्टी प्रचलित मानणे ह्वा वाईट गोष्टी चक्रांकितमध्येही आहेत. जसे 
चक्रांकित संप्रदाय जसा वेदविरोधी आहे तसे शंकराचार्याच्या मताचे लोक वाहीत. 

मूर्तिपूजा समीक्षा 

(प्रश्न) मूर्तिपूजा कोटून सुरू झाली ? 

(उत्तर) जैन लोकांपासून. 

(प्रश्न) जैनांनी ती कोटून घेतली ? 

(उत्तर) आपल्या मूर्खपणातून. 
सत्यार्थ प्रकाश र्क्ष्ष महर्षिदेयानंद सरस्वती 


(प्रश्न) जैन लोक म्हणतात की, शांत ध्यानावस्थेत बसले ली मूर्ती पाहन आपल्या जीवावरही तसाच शुभ 
परिणाम होतो. 

(उत्तर) जीव चेतन व मूर्ती जड (अचेतन) आटे. मूर्तप्रमाणे जीवही जड़: सर व ?्ही 
मूर्तीपूजा केवक पाखंड मत आहे. ती जैनांनी सुरू केली आहे. यासाठी याचे खंडन बाराव्या 
समुल्लासात करणार आहोत. 

(प्रश्न) शाक्त, इत्यादिकांन मूर्तच्या बाबतीत जैनांचे अनुकरण केलेले नाही. कारण जैनांच्या मूर्तसारख्या 
वैष्णवादिकांच्या मूर्ती नाहौत. 

(उत्तर) होय. ते बरोबर आहे. जरत्यांती जैनांसारख्याच आपल्या मूर्ती बनविल्या असत्या तर' तेही जैनच 
साले असते. रणूस त्यांनी आपल्या मूर्त जैनाच्या मूर्तच्या विरद्ध परकारच्या बनविल्या, कारण जैनांना विरोध 
करणे हे त्याचे काम होते व त्यांना विरोध करण हे जैनांचे मुख्य काम होते. जे जैनाच्या मूर्ती नम, ध्यानावस्थित 
आणि विसक्त माणसासारख्या बनविल्या आहेत. तर त्यांच्या उलट वैष्णवादिकांच्या मूर्ती भगपूर शुंगारलेल्या, 
बीसहित, रंग-राग-भोग आणि विषयासत्ती दर्शविणाय्या, उध्या किंवा बसलेल्या बनविल्या आहेत. जैन 
लोक शंख, घंटा, झांजा कौरे वाद्ये वाजवित नाही; तर (वैष्णवादिक लोक) अनेक वाद्यांचा फारच गोंगाट 
कछतात. त्याच्या या युक्तीुे वैष्णवादी मंग्रदायी पुरोहितांचे चेले जैनांच्या जान्यात न अढकता त्या पोपांच्या 
जाक्रयात अडकले; आणि त्यांच्यापैकी अनेकांनी व्याम्ादी महर्षाच्या नावांवर कपोलकल्पित असंभवनीय 
कथांचे गाधायुक्त ग्रंथ रचले, त्यांनी 'पुताण' अस्े नाव त्यांगा दिले आणि कथा देखील ऐकवू लागले आणिमग 
पाषाणाच्या मूर्ती बनवून त्या गुप्तपणे डोंगरात किंवा जंगलात ठेवून येत किंवा जमिनीत पुरून ठेवीत. मग 
आपल्या चेल्याकडून सगढलीकडे अशी बातमी पसरवीत की, मला रात्री स्वफ़ामध्ये महादेव, पार्वती, राधा, 
कृष्ण, सीता, राम, लक्ष्मी, नारायण, भैरव, हनुमान यांच्यापैकी कोणी येऊन प़ांगितले की, “मी अमुक 
ठिकाणी आहे, मला तेधून घेऊन ये आणि मंदिरामध्ये माझी स्थापना कर; तूच माझ्ा पुजारी हो. म्हणजे मी तुला 
मनोवांछित फक देईन..' 

अज्ञानी लोकांनी त्या पोपांची लीला ऐकली आणिते खरे आहे अप्े मानले मग त्या पोषांना विचारीत, 
“महाराज, अशी मूर्ती कोठे आहे ?'' ेब्हा तो भोंदू त्याग सरांगे, ' अमुक डोंगरात किंवा जंगलात ती मूर्ी 
आहे. तुम्ही माझ्याबरोबर चला. मी ती तुम्हाला दाखवितो.'' मग ते आंधडे त्या लबाड इममाच्या बरोवरतेथे 
जाऊन पाहत आणि आश्चर्यचकित होत आणि त्या पुरोहिताच्या पायावर लोबण घेऊन म्हणत, “महाराज ! 
तुमच्यावर था देवाची फारच कृपा आहे. तुम्ही है मूर्ती वेऊर चला. आम्ही तिच्यासाठी मंदिर बांधून देऊ, 
त्यामध्ये या देवाची स्थापना करून तुम्हीच त्याची पूजा करा. मग आम्हीही या प्रतापी देवाचे दर्शनस्पर्शन करन 
मनोवांछित फक मिल्ठवू.” अशी चलाखी एकाने केलेली पाहन सगल्या पोषांनी आपले पोट भरण्यासाठी छल 
कपट करून पूर्ती स्थापन केल्या. 

(प्रश्न) परमे भ्रर निराकार आह. त्याचे ध्यान कसा येत नाही. म्हणुत ध्यानासाठी मूर्तीच असली पाहिये. 
अगदी काहीच न करण्यापेक्षा मूर्तीसमोर जाऊन, हात जोड़ूर जे लोक परमेश्वराचे स्मरण करतात व नामजप 
करतात, त्यात काय नुकसान आहे ? 
आयर्विरत्तीय मतांचे खंडन-मंडन रद्द अकरावा समुल्लास 


(उत्तर) ज्याअर्थी परमेश्वर निराकार, सर्वव्यापक अहे त्याअर्थी त्याची मूर्ती बनूच शकत नाही आणि जर 
केव मूर्तीच्चा दर्शनाने परमेश्नराचे स्मरण होत असेल तर पसेश्वराने निर्माण केलेली पृथ्वी, पाणी, अनी, 
वायू, वनस्पती वर वस्तूंच्या अदभुत रचना पाहन ईश्वराचे स्मरण होणार नाही काय ? अशा परमेश्वर रचित 
पृथ्वी पर्वतादि महा मूर्ति की ज्या पर्वतापासून मनुष्यकृत मूर्ति बनतात त्या रचनांना पाहून परमेशवराचे स्मरण 
होऊ शकत गाही काय ? शिवाय मूर्ती पाहिल्यानंतर परमे श्वराचे स्मरण होते असे जे तुम्ही म्हणता ते पूर्णपणे 
खोटे आहे. कारण जेव्हा पूर्ती समोर नसेल तेव्हा परमेश्चराचे स्मरण न झाल्याने माणूम एकान्त मिक्रताच चोरी, 
जारी वर दुष्कृत्ये करण्यास प्रवृत्त होऊ शकतो. कारण तो समजतो की आपल्याला कोणी यावेढ्ी व या 
ठिकाणी पाहत नाही म्हणून तो ते कुकर्म केल्याशिवाय चुकणार नाही. अशा प्रकारे पाषाणाविकांच्या मूर्तीची 
पूजा करप्यात अनेक दोष आहेत अस्े सिद्ध होते. 

आता अस्ले पाहा ! जो कोणी पाषाणादिकांच्या मूर्तीना न मानून सर्वदा सर्वव्यापक, सर्वार्याभी, न्यायकारी 
परमात्मा सर्वत्र आहे असे जाणतो व मानतो तो हे ओछखतो की, परमेश्वर सगकयांची बरी-वाईट कृत्ये सदैव 
पाहत अस्ततो; आणि एक क्षणही आपण पर्मात्म्यापासून वेगके राहू शकत नाही. ःहणून कुकर्म करण्याची गो्ट 
तर दूरच राहिली, तसे काही कर्याचा वाईट विचारही तो मगात आणू शकत नाही. त्याला हे माहीत असते की, 
जर मी मनाने अथवा वाणीनेही काही वाईट कृत्य करीन तर त्या सर्वांतर्यामी परम श्वराच्या न्‍्यायानुसार मला 
शिक्षा झाल्याखेरीज राहणार नाही. शिवाय केवक नामस्मरणाने काहीही फक मिछत ससते. जुसते तोंडाने 
स्राखर, साखर अस्त महटल्याने तोंड गोड होत नाहीं किंवा कडुलिंबाचा जप केल्याने तोंड कड़ू होत नाही. प्रत्यक्ष 
जिभेने चाखल्यावरच गोडवा किंवा कड्ूपणा लक्षात वेतो.. 

नामस्मरण 

(प्रश्न) देवाचे नाव पेणे पूर्णपणे मिध्या आहे काय ? सर्व पुराणांमध्ये तर नामस्मरणाचे खूपच माहात्य 
वर्णिले आहे. 

(उत्तर) नामस्मरण करण्याची तुमची रीत चांगली नाही. ज्याप्रकारे तुम्ही नामस्मरण करता ती रीत 
चुकीची आहे. 

(प्रश्न) आमची रीत चुकीची का आहे ? 

(उत्तर) कारण त वेदविरुद्ध आहे. 

(प्रश्न) तर मग वेदोक्त नामस्मरणाची रीत तुम्ही आम्हांला सांगावी ! 

(उत्तर) बैदिक पद्धतीने नामस्मरण अशा प्रकारे केले पाहिजे. 'न्यायकारी' हे ईश्नराचे एक नाव आहे. 
त्याचा अर्थ असा की, परमात्मा पक्षपातरहित होऊन सर्वाचा यधायोग्य न्याय करतो. हा अर्थ लक्षात ठेवून 
न्याययुक्त व्यवहार करावा. कधीही अन्याय करू नये. अशा प्रकोरे परमेश्नराच्या एका नावानेदेखील आचरण 
केल्यास एका माणसाचे कल्याण होऊ शकते. 

(प्रश्न) परमेश्नर निराकार आहे, है आम्हालाही माहीत आहे. परंतु त्याने शिव, विष्णू, गणेश, सूर्य, 
देवी इत्यादिकांची शरीरे धारण करून राम, कृष्ण वगरे अवतार घेतले. म्हणून त्याच्या मूर्ती बनतात. तेही चूक 
आहे काय? 
सत्यार्थ प्रकाश रद महर्षि दयानंद सरस्वती 


जे होय. तेही चूक आहे. कारण “अज एकपात्‌” “अकायम्‌ इत्यादी विशेषणांचा वापर 
करून परे श्रर हा जन्ममरणरहित व शरीरहित असल्याचे वेदात सांगितले आहे. तसेच युक्तिवादानेही परे श्र 
कपी अवतार घेत नाही. कारण जो आकाश्ासासखा सर्वत्र व्यापक, अनंत आणि सुखदु:ख इत्यादी गुणरहित तो 
एका लहारशा वीर्यात, गर्भाशयात किंवा शरीरात कसा सामावू शकेल ? जो एकदेशीय असततो त्याचेच येणे व 
जाणे होत असते. जो अचल, अहृश्य व अणुरेणूत भरून राहिलेला आहे त्याचा अवतारहोतो असे म्हणणे 
महणजे वंध्यापुत्राचा विवाह हो ऊन त्याच्या पोत्राचे दर्शन करण्याची गो हे. 

(प्रश्न) ज्याअर्थी परमेश्वर सर्वव्यापक आहे तर तो मूर्ततिही आहें. मग त्याची भावना कोणत्याहों पदार्धति 
करून पूजा करण्यास काय हरकत आहे ? पाहा :- 

न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्यये ॥ 

भावे हि विद्यते देवस्तस्माज्भानो हि कारणम्‌ ॥ गरड पुएण. प्रेत जं, अ. ३० हलो, १३ 

देव हा लाकूढ, दगढ़ व माती यांगी बरविलेल्या पदार्थात नप्ततो; तर तो भावनेत असतो, जेथे भाव 
करावा तेथे परमेश्वर सिद्ध होतो. (भाव तसा देव) 

(उत्तर) परमेश्वर सर्वत्र व्यापक असताना एखाद्या विशिष्ट वस्तृच्या ठिकाणीच तो आहे आणि इतख् वही, 
अशी भावना बाढ॒गणे महणजे चक्रवर्ती राजाला संपूर्ण राज्याचा सत्ताधीश न मानता एखादा लहानशा झोपडीचा 
मालक समजग्यासारखे आहे. पहा | हा त्याचा केवहा मोठा अपमान आहे तसेचच तुम्ही त्याचाही अपमान 
करण्यापतारखे आहे. परमेश्नर सर्वव्यापक आहे तर मग बागेतलौ पानेफुले तोडून ती मूर्तीवर का वाहता ? चंदन 
उगादून का लावता ? उदबत्ती कशाला जाक्ता ? घंटा, झाँज, टाहू, पखवाज काठौने कशाला बड़वता ? तो 
तुमच्या हातांत परमेश्वर आहे. मग हात कशाला जोइता ? मस्तकात आहे मग ते कशाला नमवत्ता ? अन्नपाण्यात 
आहे, पर त्याचानैवेद्य कशाला दाखवता ? पाण्यात ईश्वर आहे मग देवाला आंधोक् कशाला घालता ? कारण 
की तो परमेश्वर या सर्व पदार्थात व्यापक आहे. 

आणि तुम्ही व्यापकाची पूजा करता की, व्याप्याची ? जर तुम्ही व्यापकाची पूजा करीत असाल तर दगड, 
लाकूड इत्यादीवर गंधफुले का वाहता ? आणि जर तुम्ही व्याप्याची पूजा करत आहात तर आम्ही परमेश्रराची 
पूजा करतो असे खोटे का बोलता ? आम्ही ईश्विराचे नव्हे तर पाषाणादिकांचे पुजारी आहोत असे खरे का 
नाही सांगत ? 

आता अमर सांगा की, 'भाव' खरा अहे की खोटा ? तो खरा आहे तर तुमच्या भावनेच्या आधीन बनून 
परमेक्षर बद्ध होऊन जाईल आणि तुम्ही मातीमध्ये सोने, चांदी इत्यादी; दगड़ामध्ये हिरा, पन्ना इत्यादी; 
समुद्राच्या फेसामध्ये मोती; पाण्यामध्ये दूध, तृप, दही इत्यादी; आणि धुल्लीमध्ये मैदा, साखर इत्यादीची भावना 
बाह्गून त्यांना तसे का बनवीत नाही ! तुम्हो दु:खाची भावना कधी करीत नही; मग ते का होंते ? आणि सदैव 
सुखाची भावना करता; मग ते का मित्ठत नाही ? आंधका माणूस नेत्रांची भावना करून का पाहू शकत नाही ? 
मरण्याची भावना करीत नाही; मग का मरता ? म्हणून तुमची भावना खरी नाही. कारण जो जसा अप्तेल तसाच 
तो मानणें ही खरी भावना होय जसे अलीमध्ये अमी, पाष्यामध्ये पाणी समजणे ही भावरा आणि पाण्यामध्ये 


आर्यावर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन २क्८ अकरावा समुल्लास 


शा अमीमध्ये पाणी आहे असे समजणे ही अभावत्रा होव. कारण जे जसे आहे त्याला तसे जाणणे हे 
जानौआहे आणि त्याच्या विपरीत जाणणे हैं अज्ञान होय. म्हणून तुम्हीं अभावनेला भावना व भावनेला 
अभावमता महणता. 

(प्रश्न) अहो ! जोपय॑त वेदमंत्रांनी आवाहन केले जात नाही तोपय॑त देवाचे आगमन होत गाहीं, आवाहन 
केले की, परमेश्वर झटकन येतो आणि विसर्जन केले की तो निघूर जातों. 

(उत्तर) कर मंत्रोच्चाराने आवाहन केल्याने मूर्तीमध्ये देव येत असेल तर ती मूर्ती सचेतन का होत नाही ? 
आणि विसर्जन केल्याने तो निधून जात असेल तर तो कोदून येतों आणि कोठे जातो ? 

बंधूनो ऐका ! पूर्णब्रह्म परमात्मा येतही नाही अथवा जातही नाही. जर तुम्ही मंत्रब्वाने परमेश्नराला 
बोलावू शकता, तर त्या मंत्रांनी आपल्या मेलेल्या पुत्राच्या शरीरात जीवाला का बोलांवित गाही ? आणि 
शत्रूच्या शरीरातील जीवात्म्याचे विसर्जन करून त्याला ठार का मारू शकतनाही ? 

भोढ्या भावडदया बंधूंतों, ऐका ! हे पोष तुम्हाला फसवून आपला स्वार्थ साधतात. वेदांमध्ये 
पाषाणादिकांच्या मूर्तीची पूजा आणि परमेश्नराच्या आवाहन- विसूनाशी संबंधित एक अक्षरही त्यात नाही. 

(प्रश्न) प्राणा इहागच्छन्तु सुख चिरं तिशन्तु स्वाहा। 

सुख चिरं तिष्ठतु स्वाहा। 
इन्द्रियाणीहागच्छन्तु सुख चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ परतिष्ठामयृख्ध आदि ग्रत्द 
डत्यादी प्राणप्रतिष्ठापनेचे वेदमंत्र विद्यमान असताना ते गरहीत असर तुम्ही कय्ते मूणता? 

(उत्तर) ओरे बाबा ! आपली बुद्धी थोड़ी तरी वापर कीं, हो सारी वेदवचने नसून दाममार्गी लोकांनी 
वेदांविरुद्ध लिहिलेल्या तंत्रांधातील पोपरचित पंक्ती आहेत, 

५ (प्रश्न) तंत्र ग्रंथ खोटे आहेत काय ? 

(उत्तर) होय ! ते पूर्णपणे खोटे आहेत. ज्याप्रमाणे पाषाणादी मूर्तीशी संबंधित एकही मंत्र वेदात वाही 
त्याचप्रमाणे 'स्नान॑ समर्पयामि' यांसारखी वचनेही त्यांत गाहीत, “पाषाणादिमूर्ति रचयित्वा 
संस्थाप्य गन्धादिभिरचयेत्‌” ःहणजे पाषाणा्दीची पूर्ती बचवून तिची स्थापना मंदिरात कगवी आणि 
गंधाक्षतांगी तिची पूजा करावी, असे वेदांमध्ये मुक्नीच सांगितलेले नाही. 

(प्रश्न) वेदांमध्ये तशी विधि नाही तर खंडनही नाही आणि जरी खंडन केले अहे तरी 'प्राप्तौ सत्यां 
निषेध: ” म्हणजे पूर्ती अस्तित्वात असल्यानेच त्याचा निषेध होऊ शकतो . 

(उत्तर) विधि तर नाही याउलट पसश्रराच्चा ठिकाणी अन्य कोण त्याह्ी पदार्थाला पूजनीय मानू नये असे 
स्पष्ट सांगितले आहे व तसे करणे सर्वश्ेव निषिद्ध ठरविले आहे. काव अपूर्वविधी होत नाही ? हे ऐका ! 


अन्धन्तमः प्रबिशस्ति येइसंम्भूतिमुपासंते। 

ततो भूर्य5इच्च ते तमो य5उ सम्भूत्या ७ रता: ॥१॥ वडु-अ: ४० मं. ६ 

अर्थ :- जे लोक 'असंभूति' म्हणजे अनुत्यन्न अनादी प्रकृतिरूप कारणाची ब्रह्माच्या ठिकाणी उपासना 
करतात ते अंधकारात प्रवेश करतात आणि जे लोक 'संभूति' म्हणजे मूल प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेल्या 


सत्यार्थ प्रकाश २६९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


!ढ 
| 
न 


हि पाषाण, वृक्ष इत्यादीकांच्या अवयवांना व मुष्यादिकांच्या शरीरांना ब्रह्म समजून 
त्यांची उपासना करतात, ते त्याहूनही जास्त गडद अंधःकारात पड़तात. अर्थात ते महामूर्ख लोक घोर दु:खरूपी 
नरकात पडून दीर्घकाक महाक्लेश भोगतात.॥ १॥ 
नतस्य॑ प्रतिमा5अंस्ति॥ २॥ व्जु. अ. ३२ व. ३ 
जो परमात्मा सर्व जगात व्यापक आहे, त्या निराकार पर्मेश्वराची भौतिक प्रतिमा, परिमाण साहए्य किंवा 


मूर्ती नाही. ॥२॥ 

यद्वाचानभ्युदित येन बागभ्यु्यते। 

तदेवत ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥१॥। केरोपरि, छं. !। मं. 

जो परमेश्वर वाणीचा विषय नाही; म्हणजे 'हे पाणी आहे. ध्या,' अस्रा तो विषय नाही आणि ज्याच्या 
धाएणेने व सत्तेने वाणीची प्रवृत्ती असते तेच ब्रह्म आहे हे तू जाण व त्याची उपासना कर. त्याच्चा खेरीज अन्य 
जे काही अहे ते उपासनीय नाही. ॥१॥ 

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌। 

तदेब ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदे यंदिदमुपासते ॥। २॥ केनोति.छं. (मं. ५ 

जो पसेश्वर मनाने ' इयत्ता' तुकडी करू मगात आणला जात नाही, जो मनाला जाणतो तेच ब्रह्म आहे 
हे तू जाण आणि त्याचीच उपासना कर. याच्याहून भिन्न असा जो जीव व अंत:करण आहे त्याची हपासना 
ब्रह्माच्या स्थानी करू नकोस. ॥ २॥ 

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूंषि पश्यन्ति। 

तदेब ब्रह्म त्य॑ं बिद्धि नेदं यविदमुपासते ॥। ३॥॥ केनोपरि.छं. । मं. ६ 

जो परमात्मा डोब्ययांना दिसत नाही, परंतु ज्याच्यामुद्े डोले पाहतात तेच ब्रह्म आहे हे तू जाण आणि 
त्याचीच उपासना कर. त्याच्याहून भिन्न सूर्य, विद्युत व अली ' करे जे जडपदार्थ आहेत, त्यांची उपासना करू 
नकोस, ॥३॥ 

यच्छोत्रेण न शुणोति येन: अपपात्मग |] 

तदेब ब्रह्म त्वं विद्धि नें: ॥४॥ केरोपरि.ं. !।म.७ 

ज्या पसश्नराचे ग्रहण कानांनी होऊ शकत नाही, परंतु ज्याच्यामुक्े कान ऐकतात त्यालाच तृ ब्रह्म जाण 
आपणि त्याचीच उपासना कर. त्याच्याहन वेगढे असल जे शब्दादी विषय आहेत त्यांची उपासना तृ ब्रह्माच्या 
ठिकाणी करू नकोस. ॥४॥ 

यत्य्राणेन न प्राणिति येन प्राण: प्रणीयते। 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिवमुपासते ॥५॥॥ केनोपति छ॑. ४४.८ 

जो पसमेक्षर प्राणांच्या योगाने गतिमान होत नाही, परंतु ज्याच्यामुछे प्राण गमनशील होतात तेच ब्रह्म 
आहे हे तू जाण आणित्याचीच उपाप्नना कर. त्याच्याहून भिन्न असल वायू वर जे पदार्थ आहेत त्यांची उपासना 
तू करू नकोस. ॥५॥ 

अशा प्रकारे अनेक निषेध आहे. निषेध हा प्राप्ताचा व अप्राप्ताचाही होतो. एके ठिकाणी बसलेल्या 


आर्वर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन २७० अकरावा समुल्लास 


| 'प्राप्ता' चा निषेध होय. “ हे पुत्र! तृ कधी चोरी करू नकोस. विहिरीत पड़ू नकोस. 
दुषंची संगत धरूनकोस. विद्याहीन राह नकोस.” हा 'अप्राप्ता' चा निषेध हो व. म्हणून मनुष्याच्या ज़ञानामध्ये 
अप्राप्ताचा आणि पे क्षराच्या ज्ञानामथ्े प्राप्ताचा निषेध केला आहे. म्हणून पाषाणा दिकांच्या मूर्तीची पूजा 
अत्यंतरनिषिद्ध आहे. न 

(प्रश्न) मूर्तिपूजेमध्ये जर पुण्य नाही तसे पापही नही. 

(उत्तर) कर्में दोन प्रकारची असतात. विहित व निषिद्ध. सत्य भाषण करावे इत्यादी जी कर्तव्ये बेदांत 
सरांगितली आउ्वत ती विहित करमे होत. असत्य भाषण करू नये, वांसारखी जी अकर्तव्ये वेदांत सांगितली आहेत 
तौ निषिद्ध करें होत. विहित कर्माचे अनुष्ठान करणे हा धर्म असून ती न करणे हा अधर्म आहे. वाचप्रमाणे निषिद्ध 
कर्मे करणे हाअधर्म असून ती न करणे हा धर्म आहे. ज्याअर्थ वेदांनी निषिद्ध ठरबिलेली मूर्तिपुजा करे कर्म 
तुम्ही कर्ता त्याअर्थी तुम्ही पापी ठरत नाही काय ? 

(प्रश्न) असे पाहा ! वेद अनादी आहेत. त्या काली मूर्तीची काव आवश्यकता होती ? कारण पूर्वी देव 
प्रत्यक्ष होते.ही मूर्तियूजा कालांतराने तंत्रमार्ग ग्रंथ व पुराणे याच्यापासून निर्माण झाली. जेव्हा माणसाचे जान 
व स्ामथ्य कमी झाले तेव्हा निराकार परमेश्वराचे ध्यान करू शकले ही. मात्र मूर्तीचे ध्यान करणे त्यांगा शक्य 
होते. महगून अज्ञानी लोकांसाढी मूर्तिपूजा आहे. धराची एकेक पायरी चढ़तच वर जाता येते. पहिली पायरी 
प्रोडून व्‌ जाणे शवय होत नाही म्हणून मूर्तिपूजा ही पहिली पायरी आहे. ती करता-करता जेब्डा ज्ञान प्राप्त होते 
व अंतकरण पवित्र बनते तेव्हा माणूस परमात्म्याचे ध्यान करू शकेल. ज्याप्रमाणे लक्ष्यवेध करणारा प्रथम 
स्थूल तक्ष्यावर गोरी किंवा गोछा मारतो आणि मग हक्दहद्व सक्षम लक्ष्यवेध करू शकतो, जशा मुली बाहुल्याचा 
खेकतोपय॑त खेछतात जोपय॑त त्यांना खरा पत्ती प्राप्त होत गाही. अशाप्रकारे मूर्तिपूजा करणे वाईट गोष्ट नाही. 

(उत्तर) ज्याअर्थी वेदविहित धर्म आणि वेदविरुद्ध आचरण करणे हा अधर्म आहे त्याअर्थी तुमच्या 
हषण्याप्रमाणेही मूर्तिपूजा करणे हा अधर्म ठरतो. जे ग्रंथ वेदविरुद्ध आहेत त्यांना प्रमाण मानणे म्हणजे जणू 
नास्लिक बनणेच होय, पाहा :- 

नास्तिको बेदनिन्दक: ॥ १॥ पदु. अ. २ इलो. ११ 

मनु महाराज अस्त सांगतात की, ''जो वेदांची निंदा म्हणजे अपमान, त्याग, वेदांविरुद्ध आचरण करतो तो 
नेस्तिक आहे."'॥१॥ 

या बेदबाह्या: स्मृतयो याक्ष काश | 

सर्बास्ता निष्फला: प्रेत्य तमोनिष्ठा [न स्मृता: ॥२॥ पु. अ.! २ इलो. ९५ 

जे ग्रंथ वेदबाह्य कुत्सित पुरुषांनी बनविले आहेत, ते जगाला दुःखसागरात बुडविणारे आहेत. ते पर्व 
जिष्फक, असत्य, अंध:कारूप आणि इहलोकी व पस्लोकी दु:ख देणारे आहेत. ॥ २॥ 

उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतो5न्यानि कानिचित्‌। 

तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च॥ ३॥ रु. अ. १२ एलो.९६ 

वेदांचा विरोध करण जे ग्रंथ तयार होतात ते आधुनिक अस्ल्यामुद्ठे लवकर नष्ट होतात. त्यांना मानणे 
निष्फक व चुकीचे आहे. ॥३॥ 


सत्यार्थ प्रकाश २७१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


| > ब्रह्नदेवापासून जैमिनी महर्पीप॑तच्या विद्वानांचे मत आहे की जे काही वेदांविरुद्ध असेल ते 
मान्य न करणे आणि जे वेदानुकूल अ्ेल त्याचे आचरण करणे हा धर्म होव. का ? कारण वेद हा सत्य अर्थाचा 
प्रतिपादक आहे. याविरुद्ध जे तंत्रग्ंथ व पुराणग्रंथ वेदविरुद्ध आहेत ते खोटे आहेत. त्यामध्येसांगितलेली 
मूर्तिपूजाही अधर्मरूप आहे. माणसांचे जान जडाची पूजा केल्याने वाढत नाही. किंबहना जे काही जान असते 
तेही जड़ पूजनाने वष्ट होऊन जाते. ज्ञानी लोकांची सेवा व सत्संग केल्याने ज्ञान वाहते. पापणादिकांच्या भूर्तीची 
सेवा करून ते वाठत नाही. मूर्तिपूजेने परमेश्वराचे ध्यान करणे सुलभ होते काव ? मुलीच नाही. मूर्तिपूजा ही 
पायरी नसून एक मोठी दरी आहे. माणूस त्यात पडला की, त्याचा चक्काचूर होतो. तो त्यातून बहेर पढ़ शंकत 
नही, त्यातच मरून जातो. लहान धार्मिक पंडितांपासुन मोठ्ा विद्वान योगयापय॑त लोकांच्या सत्सोने सदृविध्ा 
वसत्यभाषण हइत्यादी परमेश्वर प्राप्तीच्या पायन्या आहेत. जशा घराच्या वरच्या मजल्यावर जाण्यागठी शिडीचा 
उपयोग होतो (तसा या पायय्यांचा ज्ञान मिक्रविष्यास माणसाला उपयोग होतो.) परंतु मूर्तिपूजा करता करता 
कोणी ज्ञानी तर झाला नही. परंतु सारे मृर्तिपृजक अज्ञानी राहन, मनुष्यजन्म व्यर्थ घालवून मन गेने आणि जे 
उसले आंहेत व यापुद्े अतील तेही मनुष्यजन्म फुकट घालवून धर्म, अर्थ, काम व मोक्षच्या प्राप्ीपायून 
मिक्रणाया फरांना मुकतील व निष्कारण नष्ट होतौल. मुर्तिपूजा है ब्रह्मच्या प्राप्तीतील स्थूल ल्ष्येमारंखी 
नाही. परंतु धार्मिक विद्वान व मृष्टिविद्या या गोष्टी आहेत. त्यामुक्े जान वादवीत वाढवीत माणुस ब्रह्मता जाणू 
शकतो. मूर्तिपुजा ही बाहुल्यांच्या खेलासारखी नाही. त्याऐवजी प्रथम अक्षरओछख करून बेऊन मग॑चोंगला 
विद्याध्यास काणेहे बाहुल्‍वयांच्या खेलापारखे व्रह्माच्या पराप्ौचे साधन अहे. लक्षात टेवा, जो कोणी उत्तमविद्या 
व शिक्षण मित्ववील त्याला खरा स्वामी परमात्माही प्राप्त होईल, | 

मूर्तिपूजेचे १६ दोष | 

(प्रश्न) सकाराबर मन स्थिर होते तसे ते निराकावर स्थिर होणे कठिण आहे. महणून मूर्तिएता 
आवश्यक आहे. | 

(उत्तर) (१) साकारावर मन कथीही स्थिर हक शकत नाही, कारण मन मूर्तचे ग्रहण चटकत कस आणि 
मग तिच्या एकेका अवयबावर ते फिरत राहते आणि निराकार अनंत पर्मात्ययाचे ग्रहण करताना मत रा 
सामर्थ्यनिसार खूप धावप् करते परंतु त्याला त्याचा अंत लागत नाही. निखयव अस्ल्यामुल्े मन चंचल 
नाही. उलट परमेश्वराच्या गुण, कर्म, स्वभावाचा विचार कर्ता करता ते आनंदात मसल हो ऊन स्थिर होते 
जर साकारावर मन स्थिर होऊ शकले अस्त तर जगातौल प्रगह्रया माणसांची मने स्थिर झाली असती. कार 
याजगात माणूस आपली पली, मुलगा, धन, मित्र इत्यादी साकाएंम!ये सदैव गुंतलेला अस्तो. परंतु कोणाचेही 
मन स्थिर होत नाही जोपपँत निराकारामध्ये मन गुंतबिले जात नाही. म्हणून मूर्तिपूजा करणे हा अधर्म आहे... 

(२) मंदिर बांधण्यात कोटयवधी रुपये खर्च करून माण्से दरिद्धी बसतात. शिवाय त्यात अनेक 
घोटाकेही होतात. 

(३) देवकांमधेये त्री पुरुषांची गर्दी होत असल्याने तेथे व्यभिचार, भांडणतंटे व रोगराई वगरे वाईट 
गोष्टी घढतात. 


आर्यावि्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन रछर अकरावा समुल्लास 


(४) मूर्तिपूजा हेच धर्म, अर्थ, काम व मुक्ती यांचे साधन आहे असे मारल्वामुक्े माणूस पुरुषार्थहीन 
बनतो आणि मनुष्यजन्म वावा घालवितों. 

(५) मूर्तिपूजेमुे गाना प्रकारची नावे व चरित्रे असणायया पूर्ती परस्यरविरोधी प्रचातत येतात आणि 
त्यांच्या पुजान्यांमधील एकमत नहीसे हो ऊन त्यांच्यात वैमरस्य निर्माण होते. आपसातील या फाटाफुटीपुक्के 
देशाचा नाश होठो. 

(६) मूर्तिपूजक लोक मूर्तीच्या भरवशावर शत्रूचा पराजय व आपला जय होईल असे घमजून स्वस्थ 
बसतात. ्हणुर त्यांचा पराजय हो ऊन त्यंचे राज्य, स्वातंत्य, धनाचे सुख शत्रच्या ताव्यात जाते. मग ते पराधीन 
होऊन भटारखान्याच्या तट्मप्रमाणे किवा कुंभाराच्या गाढगप्रमाणे श्रुचे गुलाम बनून गाना प्रकारची दु:खे 
भोगतात, 

(७) जर कोणी एखाद्याला असे प्हटले की, ''तुइया बसण्याच्चा जागो किंवा नावावर मी दगड़ ठेवतो.'' 
तर तो माणूस कुद्ध होऊन त्याला मारैल किंवा शिव्या देईल. त्याचप्रमाणे परमेश्नराच्या उपासनेचे स्थान 
असरणोरे हृदय व त्याचे गावावर यांच्चा जागी पाषाणादिकांच्या मूर्ती स्थापन केल्या हर त्या दृश्बुद्धीच्या 
लोकांचा सत्यानाश परमेश्वराने का करू गये ? 

(८) भ्रापक कल्पनाच्या आहारी जाउन मूर्तिपृजक लोक वेगवेगल्वया देव्ांना भेटी देष्यासाठी देशदेशांतरी 
हिंडत फिरतात; आणि दुःख भोगतात. धर्म, संसार, व परमार्थाचे काम नष्ट करतात, त्यांना चोर-दरोडेखोर 
आणि लबाड़ लोक फसवून लुबाइतात, 

(१) मूर्तिपूजक लोक दुष्ट पुजाययांगा जे धन देतात त्याचा उपयोग ते पुजारी, वेश्यागमन, परक्लौगमन, 
प्रद्यपान, मांसाहार, तंटेबखेडे यात खर्च करतात, त्योमु्े धन देणान्याचें सुख मूठ नाहीसे होकन त्याला 
दुःख होते. 

(१०) हे लोक माता, पिता वगैंरे आदरणीय व्यक्तीचा अपमान करून पाषाणादिकांच्या मूर्तीचा सन्‍्मान 
करतात, अशा प्रकारे ते कृतघ्न होंतात. 

(११) जेक्हा कोणी त्याच्या पूर्ती फोडतात किंवा चोरून नेतात तेव्हा ते हाय हाय करीत रडत बपतात, 

(१२) पुजारी परक्षीगमन आणि पुजारिणी परपुरुषगमन करतात. त्यामुढे दोषेही ख्ौपुरुषाच्या वैवाहिक 
प्रेमाच्चा आनंदाला मुकतात, 

(१३) स्वामीच्या आज़ेचे पालन सेवक वथावत करौत नाहीत. त्यामुब्े त्यांच्यात विरोधभाव निर्माण 
होऊन नष्ट भ्रष्ट होतात. 

(१४) जड्ाचे ध्यात करणायाचा आत्माही जड बुद्रीचा होतो. कारण ध्येयाचा जल हा धर्म अंत:करणादरे 
आत्यामध्येनक्कीच वेतो. 

(१५) परमेश्वर घुगंधी फुले वगैरे गोष्टी हवा व पाणी यांचा दुर्गध नाहीसा होने वातावरण आरेग्य 
संपन्न व्हावे यासाठी निर्माण केल्या आहेत. त्या फुलांचा मुगंध वातावरणात पसरून दीर्घ काक्रपरय॑त हवा व 
पाणी शुद्ध करतो. ती फुले झाडांवर राहिली तर त्यांचा संपूर्ण सुगंध अनेक दिवस दरवक्तत राहतो. परंतु पुजारी 


सत्यार्थ प्रकाश २छ३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


न ही फुले मध्येच तोडून त्याचा नाश कस्तात. फुले गान्यात पडून सडतात व दुर्गध उत्पन्न करतात. काय ॥ 


फरमेश्षराने दगडांवर वाहष्वासाठी फुलांसारख्या मुगंधी गोष्टी निर्माण केल्या आहेत ? 

(१६) दगडावर बाहिलेली फुले, गंध, अक्षत़ा बारे प्राण्यात व मातीत पढून, मोरीत अथवा कुंडात * 
राहिल्‍वाने कुजतात, त्यांचा तो दुरगंध वातावरणात पसरतो तो माणसाच्या विहेच्या धाणौसारखा असतो आणि 
त्यात हजारो किडे पड़तात व मर्तात. 

अश्ा प्रकारे मूर्तिपूजा करण्यात अनेक दोष येतात. म्हणून पाषाणादिच्या मूर्तीची पूजा सजनांना त्याज्य 
आहे. ज्या लोकांनी पाषाणमय मूर्दीची पूजा केली, जे करीत आहेत आणि पुढ़े कस्तौल ते वर सांगितलेल्या 
दोषांपासून वाचले नाहीत, वाचत गाहौत व वाचणारताहीत,..“. 

पंचायतन पूजा समीक्षा 

(प्रश्न) कोणत्याही प्रकारची मूर्दीपुजा करू उये अथवा करवू नये. परंतु आपल्या आवांवर्त्ात प्राचीर 
काक्ापासून पंचदेवपूजा हा शब्द पपरेने चालत आलेला आहे. या पंचायतनामध्ये शिव, विष्णू, अंबिका, 
गणेश व सूर्य वांच्या मूर्ती पूजिल्या जातात. ही पंचायतर पूजा आहे की याही ? 

(उत्तर) कोणत्याही प्रकारची मूर्तिपूजा करू नये. परंतु जे सजीब आहेत त्यांची पूजा, प्रत्कार करणे. 
पंचदेवपूजा किवा पंचायतमपूजा हा या शब्द चांगल्या अर्थाचा आहे. परंतु विद्याविहीन निर्ुद्ध लोकांनी त्याचा 
उत्कृष्ट अर्थ पोडून निकृष्ट अर्थ ग्रहण केला आह. आजकाल शिव वौरे पाच मूर्तीची जी पूजा केली जाते तिचे 
खंडन आम्ही वर केलेच आहे. परंतु जी छरी वेदोक्त व वेदानुकूल अशी पंचावतनाची देवपूजा व मूर्तिपूजा आहे 
तौऐका 


मानों अधी: 44४० 30 3 [. अ. !६ 4. !५ 
आचार्य5उपनय॑मानो ब्रह्मचारिण॑मिच्छते ॥ २॥॥ अब्द. का. !! रू ५४. १७ 


अर्तिथिर्णृहानुपच्छेत्‌॥॥३॥ अब का. (३ ६-७६. १! 


अर्खत प्रार्चत प्रिय॑मेघासो अर्चत ॥४॥ #. 4. ८ दू. ६९ 5-६ 

त्वमेब प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वामेतर प्रत्यक्ष ब्रह्म बदिष्यामि॥५॥ हैहि.व. ! वतु.! 

कतम एको दे इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥ ६॥॥ शतपद. प्र, ५ ग्र. ४ कं. १० 
४ कक ९०० आचार्यदेबो भव, अतिश्चितेतो भव ॥७॥ रेलिरंयाए 5! हर 


है ७-८ ४ ॥८॥ मु. अ. ३ इलो. ५५ 
पूज्यो ॥९॥ सु. व. ५श्लो. १ ६४ 


पहिली मूर्तिमती, पूजनौया देवता माता आहे. सर्व मुला-मुलौंनी तन-मन-धनाने मातेची सेवा कून 
तिला प्रसन्न ठेवावे. दुसरा देव पिता आहे. मातेप्रमाणे त्याचीही सेवा करावी. ॥ १॥ तिसरा देव आचार्य विद्यादाता 
आहे. त्याची तन- मन- धनाने सेवा करावी. ॥ २॥ चौथा देव अतिथी. जो विद्वान, धार्मिक, निष्कपटी, सर्वांचे 
कल्याण इच्छिणारा, जगधर भ्रमण करणारा, सत्वाच्या उपदेशाने सर्वाना सुखी करणान्या अतिथीची सेवा 
करावी. ॥३॥ पाचवा देव पलौसाठी पत्तों व पतौसाठी पली पूजनीय होय.॥४॥ हेच ते पाच मूर्तीमान देव 


आयर्वित्तीय मतांचे खंडन-मंडन र्छ्ड अकरावा समुल्लास 


लि संगाने मुष्यदेहाची उत्पत्ति, पालन, सत्य शिक्षण, विद्या वसत्योपदेश यांची प्रा होते. याच परमेक्षर 
ब्राप्तीच्या पायया आहेत. या दैवतांची सेवा न करता जे लोक पाषाणदिकांच्या मूर्ताची पूजा करतात ते अत्यंत 
वेदविरोधी आहेत, 

मूर्तिपूजेचे अंधविश्चास 

(प्रश्न) माता, पिता इत्यादीची सेवा करून मूर्तिपूजाही केली तर त्यात काही दोष नाही ना ? 

(उत्तर) पाषाणादिकांच्यामुर्तची पूजा पूर्णपणे सोडणे व माता, पिता इत्यादी मूर्तमंत देवांची सेवा करणे 
यातच कल्याण आहे. माता, पिता कार प्रत्यक्ष सुख देणान्या देवांगा सोडून पाषाणादी अदेवांसमोर लोक डोके 
आपटतात ही केंवढी अनर्थकारक गोष्ट आहे ! माता, पिता इत्यादी देवांसमोर नैवेद्य ठेवला तर ते तो स्वतः 
खाऊन टांकतील आणि भेटवस्तू, पूजा करे ग्रहण करतील; मग आपल्या तोंडात किंवा हातात काहीच पडणार 
नही, महणूर पाषाणादिकांच्या मूर्ती बनविल्या, त्यांच्यासमोरनैवेद्य ठेवुन ठण ठण घंटानाद करावा, पं पं असा 
शंख वाजवावा, सावह्ा गोंधल माजवावा, देवाला अंगठा दाखबून 'तव॑ अंगु्ठ गृहाण, भोजन पदार्थ वा अहं 
प्रहनीष्यामि' असे महणून एजाद्याला फसवावे किंवा चिडवावे की, 'तू घंटा थे” आणित्याला अंगठा दाखवून 
त्याच्या समोरे सगे पदार्थ आपणच उपभोगावेत तशीच ही पूजा नावाच्या सत्कर्माच्या शद्ंची महणजे 
पुजान्यांचा खेछ आहे, है ठग लोक मूर्तीला भपकेबाज कपड़े व झगमगीत दागिने घालून सजवितात आणि 
बिचाया निर्बुद्ध व भोल्याभावड्या लोकांना लुटूनत्याच्या पैशावर स्वत: चैन कसतात. एखादा धार्मिक राजा 
असता तर त्याने या पाषाणप्रिय लोकांना दगड फोडगणे, घरे बांधणे यांसारखी कामे करायला लावून त्यांच्या 
उदरनिर्वाहाची सोय केली असती. 

(न) ज्याप्रमाणे ख्लीची पाषाणदिकांची मूर्ती पाहून मनात कामविकार उत्पन्न होतात त्याप्रमाणे वीतराग, 
शांत भाव असले ली मूर्ती पाहून मात वैराग्याची भावना निर्माण होऊन शांती का मिक्रणारनाही ? 

(उत्तर) नाही! तसे होक शकत नाही. कारण त्या मूर्तीचा जडत्व धर्म आत्ययामध्ये आल्याने विचारशक्ती 
कमी होऊ लागते. विवेकावाचून वैराग्य नाही, वैराग्यावाचून विज्ञान नाही आणि विज्ञानावाचून शांती नाही. 
शिवाय जो काही लाभ मित्रतो तो विद्वानांचा सत्संग, उपदेश व त्याच्या इतिहासाचे ज्ञान यांपासून मित्ठत 
असतो. कारण एा्या व्यक्तीचे गुण अथवा दोष माहीत नसताना केवक तिची मूर्ती पाहून तिच्याविषयी प्रेम 
निर्माण होत मसते. प्रेम निर्माण होष्याचे कारण सदगुण ज्ञान आहे. 

मूर्पूजेसारख्या वाई गोहटमुकेच या आर्यवर्त्तात निकामी पुजारी, आकरशी भिक्षुक आणि को ट्यावधी 
पुरुषार्थहीन लोक निर्माण झाले आहेत. यांनीच जगामध्ये मूढता पसरविली, असत्य व फसवाफसवी यांचा 
विस्तार झाला आहे. 

(प्रश्न) पाहठा! काशीमथ्ये औरंगजेब बादशहाला लाटमैख (काहभैख) वार देवांनी मोठमोठे चमत्कार 
करून दाखविले. जेव्हा मुसलमानांनी मंदिर उदृभ्वस्त करण्यासाठी त्यावर तोफा डागल्या. तेव्हा मोठमोठ्या 
गांधील माशांनी हजारों च्या संख्येने सैन्यावर हल्ला केला व त्याला पत्रवून लावले, 

(उत्तर) हा काही दगडाच्या मूर्तीचा चमत्कार नब्हता. तेथे गांधील माशांची पोन्ठी असणार, वा माशा 


सत्यार्थ प्रकाश जह्लाकंक्लज्ञ उठ ४ महफ़ेदयानंदसर्वती 


भयंकर क्रूर व + जेव्हा त्यांता कोणी त्रास देतात तेव्हा त्या त्यांच्यावर हड्ा करून कडकडून चावतात, 
मूर्ततून दुधाची धारा निधाल्याचा जो चमत्कार सांगितला जातो तीही पुजाय्याची हातचलाखी होती. 

(प्रश्न) पाहा! म्लेच्छांच्या हृशीस पडावयाचे नाही म्हणून महादेव ज़ारवापीत दडून बसले आणि वेणीमाधव 
एका ब्राह्मणाच्या घरात जाऊन लपले. हाही चमत्कारनाही काय ? 

(उत्तर) महादेवाजवक्क कालभैरव, लाटभैरव याम्रारखी भूतप्रेते कोटपाल होती, गरुडासारखे गण होते. 
त्यांनी मुसलमानांशी लद़ून त्यांना का पसतवून लावले नाही ? महादेव आणि विष्णु यांती त्रिपुरासुरासारख्या 
पोठ्या व भयंकर दुष्टाना जाद्ून भस्म केले अशा कथा पुराणात आहेत, मग त्यांतरी मुसलमानांना का भस्म 
करून टाकले नाही ? यावरुन हेच सिद्ध होते की बिचान्या दगडांमध्ये लदणे, लढविष्याचे सामर्घय नसते. जेव्हा 
मुसलमान मंदिरांचा व मूर्तीचा विध्वंस कतीत काशीजवक आले तेव्हा पुजान्यांनी विश्वनाधाचे पाषाण लिंग 
विहिरीत टाकून दिले आणि वेणीमाधवला एका ब्राह्मणाच्या घरात लप्वून ठेवले. जर काशीमध्ये कालभैखाच्या 
भीतौने यमदूत येत नाहीत व प्रलाच्यावेद्दी देखील कालभैरव काशीचा नाश होऊ देत नाही, ही गो्ट खरी 
असेल तर मग त्याने म्लेच्छांच्या दूतांगा भयभीत करून पढवूर का लावले नाही ? आणि त्याने आपल्या 
ग़जाच्या मंदिराचा नाश का होऊ दिला? ही सारी पोषमाया लीला आहे. 

गया श्राद्ध समीक्षा 

(प्रश्न) गयेला जाऊन श्राद्ध केल्याने पिताांचे पाप नष्ट होते आणि तेथील श्राद्धाच्या पुष्यप्रभावाने पितर 
स्वर्गाला जातात, तसेच पितर आपला हात बाहेर काढून पिंड घेतात. ही गोशही खोटी आहे काय ? 

(उत्तर) पूर्णपणे खोटी आहे ! तेथे पिंड देष्याचा एव प्रभाव पड़त अस्लेल तर ज्या पंड्यांना पितरांच्या 
सुखासाठी लोक जे लाखो रुपये देतात ते पैसे हे गयाचे राहणारे पंडे लोक वेश्यागमनादी पापात खर्च करतात.. 
ही त्यांची पापे का नष्ट होत नाहौत ? पितरांचे हात बाहेर येत असलेले आजकाल दिसत नाहौत, केवह 
एंड्यांचेच हात दिसतात. कधीतरी एखाद्या लबाड इसमाने जमिनीत खड्ढा खणूर त्यात एका माणसाला बसविले 
अस्रावे. त्याच्या डोकीवर काही तरी पांवरून धालून तेथे पिंड ठेवेला असावा आणि त्या धूर्त माणसाने तो पिंड 
उचलून घेतला अस्तावा, निर्वुद्ध माणसांना पंड्यानी याप्रकोरे फसविले अम्लल्यापत आश्षर्य ते कपले ? याचप्रमाणे 
ऱबणाने वैजनाथ शिवलिंग आणल्याची कथाही साफ खोटी अहे. 

(प्रश्न) अहो ! कलकत्त्याची काली, कामाक्षा करे देवींगा लाखो लोक भजतात. हा चमत्कारनाही काय? 

(उत्तर) मुछ्लीच नाही. ते ज्ञानांध लोक मेंदराप्रमाणे एका मागून दुसरा अंसे जातात: हे लोक अखेर 
खड़डबात पडतात. ते स्वतःला वाचवू शकत नाहीत: त्याचप्रमाणे एका मूर्खाच्या मागून दुसरा जातो आणि 
मूर्तिपूजारूपी खड़डबात पड़ून दु:ख भोगतात, 

जगन्नाथ तीर्थाची समीक्षा 

(प्रश्न) बरे, हे तर जाऊ दया. परंतु जान्नाधाच्या मंदिरात तर प्रत्यक्षात चमत्कार आहे. जेव्हा जगन्नाथाचे 
शरीर बदलण्याची वे येते तेव्हा चंदनाचा मोठा ओंडका समुद्रादृर आपोआप वाहत येतों: मंदिरातील चुलीवर 
एकावर एक अमे सात हंडे ठेवले जातात. त्यापैकी दरच्या हंड्यातील भाव आधी शिजतो. तसेच तेधे जर कोणी 


आयविर्त्तीय मतांचे खंडन- मंडन २७६ अकरावा समुल्लास 


के प्रसाद खा्ला नाही तर त्याला महारोग होतो, जगन्नाथाचा रथ आपोआप चालतो, आणि पापी 
लोकांना तो दर्शन देत नाही. इंद्रदमनाच्या कारकीर्दीत देवांनी ते मंदिर बांधले आहे. देवाचे शरीर (कलेवर) 
बदलण्याच्या वेछ्ली एक राजा, एक पंडा व एक सुतार मसतो. हे सारे चमत्कार तुम्ही खोटे सिद्ध करू 
शकणारनाही ? 

(उत्तर) ज्याने बाग वर्षे जगन्नाधाची पूजा केली होती असा एक माणूस विरक्त हो ऊन मधुरेला आला 
होता, तो मला भेटला होता, मी त्याला विचारले होते. तेव्हा त्याने ते सगछे खोटे असल्याचे मला सांगितले 
होते. परंतु विचारांती हा निर्णय आहे की, जेव्हा कलेवर बदलण्याचो वे येतें तेव्हा चंदगाचा ओंडका नौकेत' 
घालूमतो समुद्रात टाकला जातो. तो ममुद्राच्या लाटांवरूर वाहत वाहत किनाय्याला लागतो. त्याला बेऊन 
सुतार मूर्ती बनवितात, जेब्हा प्रसादाचे अन्न शिजविले जाते तेव्हा प्रगढ्ली दारे बंद कहन घेतात आणि 
आंचाय्यांखेरीज इतर कोणाला तेथे जाऊ देत नाहीत किंवा पाहू देत वाहीत. जमिनीवर चारी बाजूंता सहा व 
मधोमध एक अशा चक्राकार चुली बनवितात. त्या हंड्ांच्या बुडाला तूप, माती व राख लावून व आत तांदूछ 
घालून शिजवितात, मग ते चुलीवरून उतरूर त्यांची बुड़े स्वच्छ करतात. त्याच वे मधल्या चुलीवरील 
भांड्यात तांदूछ घालतात. सभोवतालच्या सहा चुलींवर लोखंडाचे मोठे तवे ठेवृन त्यांची तोंडे बंद करतात. 
नंतर इतर सहा हैंडे मध्यभागी अम्नलेल्या चुलीवरील हंड्यावर रचून ठेवतात आणि श्रीमंतर भक्तांगा तो चमत्कार 
पाहण्यासाठी आत बोलावतात. सर्वात खालच्या हंड््यामध्ये नुकतेच टाकलेले तांदूछ कच्चे असतात. तर 
वरच्या हंड्यांतील तांदूछ शिजून त्यांचा भात झालेला अम्नतो. ती गोष्ट चमत्कार म्हणून लोकांगा दाखविली 
जाते आणि त्यांना से सांगितले जाते की या हंड्यांसमोर काही ठेवा; तो चमत्कार पाहन म् बुद्रीचे श्रीमंत 
लोक तेथे रुपये किंवा मोहरा ठेवतात आणि काह्ी लोक दरमहा अमुक रक्षम देष्याचे कबूल कस्तात. 

शूद्र नीच लोक मंदिरात नैवेद्य धेकन जातात. नैवेद्य दाखविल्यारंतर ते त्यातील थोढासा भाग कादून 
खातात. अशा प्रकोरे उरलेला उश गैवेद्य जो कोणी पैसे देईल त्याच्या घरी ती हंडी नेकन पोचवित्ात, उतर दीन- 
दद्ि गृहस्थ व साधुसंतांणसून शुद्र व अंत्यजांपव॑त एका पंगतीत बसून ढशटे एकमेकांनी केलेले अन्न ते खातात. 
एक पंगत जेबून उठली की त्याच उष्ट्या पानांवर इतरांना जेवावला वाढतात, असा महा अनाचार तेथे चालतो. 
पुष्कक लोक तेथे जाऊन आपल्या स्वतः च्या हतांनी शिजविलेले अन्न खातात. तरीही त्यांना कुछरोग वगैरे 
आजार होत नाहीत, तसेच खुद्द जगन्नाधपुरीतही असंख्य लोक देवाचा प्रसाद खात नाहीत. त्यांनाही महारोग 
वारे होत नाहीत. याउलट त्याच जागज्नाधपुरीत अनेक महारोगी आहेत. ते दरोज उश प्रसाद खातात, तरीही 
त्यांचा रोग नाहौसा होत नाही.. 

या जान्नाधाच्या मंदिरात वाममार्गी लोकांनी भैरी चक्र बनविले आहे. वस्तुत: सुभद्रा हो कृष्ण व 
बलराम यांची बहीण आहे. परंतु तिला त्यानी दोन भावांच्या मध्ये पतीच्या व मातेच्चा जागी स्थापिले आहे. 
शाक्तांचे भैरवीचक्र गसते तर हा अभद्र प्रकार झाला नसता. 

(चौध्या चमत्काराच्या बाबतीत सांगायचे तर) जगत्नाधाच्या रधाच्या चाकामध्ये एक विशिष्ट प्रकारची 
कंक्र (यंत्र) बसबिली अयते. ती कक मुलटी फिरविली की रथ चालू लागतो. जेव्हा तो जमावाच्या मध्यभागी 
जाऊन पोंचतो तेव्हा कक उलटी फिरबिली की वो उभा राहतो. जागचा हालत नाही. मग पुजारी ओखून 


सत्वार्थ प्रकाश २७७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


जे की, “भक्त जनानो! दान ब्वा. पुण्य करा. त्याने जगन्नाथ प्रसन्न होऊर आपला रथ चालू करील, 
आएल्या धर्माचे रक्षण होईल.'' लोकांकडून दक्षिणा मिक्रत राहते तोपयत ते अस्ाच पुकारा करीत राहतात. 
भरपूर पैसा गोढ्ा झाल्यानंतर एक व्रजवासी पुजारी अंगावर उत्तम कपडे घालून व शाल पांघरून रधासमोर उभा 
राहतो आणि हात जोडून प्रार्थना कसतो की, “ हे जगन्नाथ स्वामी ! कृपा करून रथ पुढ़े जाऊ द्वा आणि आमच्या 
धमनचि रक्षण करा... अशा प्रकारची प्रार्थना कछून तो साशटांग नमस्कार घालतो व रथावर चढतो. मग पुजारी ती 
कर सुलटी फिरवितात आणि जगन्नाधाचा जयजयकार करीत हजारो माणसे रथाचा दोर ओढवतात, रध चालू 
लागतो. 

जगन्नाथाचे देऊक इतके मोठे आहे की, त्याच्या आतील भागात दिवसा देखौल अंधार असतो. त्यामुक्े 
दिवे लावावे लागतात. मूर्तींसमोर दोन्ही बाजूंना ओढून सरकणारे पड़दे असतात. पंडे, पुजारी पड़द्यांच्या आत 
उभे असतात. ते चटकन एका बाजूचा पड़दा ओढतात. त्याबगेबर मूर्ती दिसेनाशी होते. तेव्हा सारे पंडे 
मोठ्याने ओरडतात की, “देवासमोर दान-दक्षिणा ठेवा म्हणजे तुमची पापे नष्ट होतील आणि तुम्हाला देवाचे 
दर्शन होईल. त्वरा करा. बिचारे भोले भक्त त्या लबाड पुजाययांकडून लुटले जातात. त्याबरोबर पुजारी दुसरा 
पढ़दा बाजूला सारतात आणि मग देवाचे दर्शन होते. तेव्हा जगन्नाधाचा प्रसन्नतेने जयजयकार करीत धक्के खात, 
तिरस्कृत होऊन बाहेर पडतात. 

ज्या इंद्रदमन राजाचा उल्लेख तुम्ही केला त्याचे वंशन आजही कलकत्त्यात राहतात. तो राजा धनाढ़य व 
देवौचा उपासक होता, त्याने लक्षावधी रुपये खर्चून हे देऊछ यासाठी बांधले की या पद्धतीने आर्यावर्तातील 
भोजन समस्या सुटावी आणि कुणौही शिवाशिंवी मानू नये. परंतु मूर्ख लोक हे केव्हा सोडतील ? ज्या 
कारागिरांनी व शिल्पकारंनी है मंदिर उभारले त्यांनाच देव मानावे. 

देवाचे कलेवर बदलण्याच्या वेनरी राजा, पंडा व सुतार मस्त नाहीत, उलट त्यावेदरी ते तीघेही प्रमुख हजर 
असतात. ते खालच्या लोकांना फारत्रास देत असाबेत आणि त्यांच्या छछाला ते कंटाछले असावेत, खालच्या 
लोकांनी कलेवर बदलग्याच्या वेछलौ विचार सम्मत करून ते तिधे या समारंभाच्या वेली प्रत्यक्ष हजर राहत 
त्यावेद्नं पूर्तीचि हृदय पोकक ठेवण्यात आले. त्यामध्ये सोन्याच्या गिलाव्याचा एक शात्ण्ग्राम ठेवला. त्यास 
धुवून चरणामृत तयार करतात. गत्रीच्या शयन आसतीच्या वेक्लौ खालच्या लोकांगी त्या शाल्रग्रामाला विषाचे 
तेजाब फासून ठेवले असेल आणि सकात्ी शालीग्रामास आंधोल धालूर त्याचे चरणोदक त्या तिधांना प्यायला 
दिले असेल. ते पिऊन तें तिथे मेले असतौल. मग त्या भोजन भाऊंगी असे प्रसिद्ध केले असावे की जगन्नाथ 
आपले शरीर बदलण्याच्या वेढ्ी आपल्या त्या तीन भक्तांना आपल्या बरोबर धेऊन गेला ! 
दुस्तयांचे धन लुबाडण्यासाठी अशा अफवा नेहमीच पसरविल्या जातात. 

रामेश्वर समीक्षा 

(प्रश्न) गंगोत्रीचे पाणी रामेश्नरावर घातल्यावर ते लिंग बाढते, ही गोष्टही खोटी आहे काय ? 
(उत्तर) होव ! साफ खोटी आहे. कारण त्या मंदिरातही दिवसा अंधार असतो. त्यामुके रात्रंदिवस तेथे दिवे 
जब्य्त असतात. जेव्हा त्या शिवलिंगावर पाण्याची धार घरतात तेव्हा त्या पण्यात विजेसारखे दिव्याचे प्रतिबिंब 


आर्यावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन २७८ अकरावा समुल्लास 


डे 'एवेच, तर काही घड़त नाही. पाषाण हा वाढवतही नाही अथवा घटती नाही. जेवढ़ा अस्तो तेवहाच 
राहतो. अशी लीला करून पुजारी लोक मात्र अडाणी भक्तांना लुबाडतात. 

(प्रश्न) श्रौरामचंद्राने रामेश्वराची स्थापना केली. मूर्तियूजा वेदविरुद्ध असती तर रामाने शिवलिंगाची 
स्थापना कशाला केली असती? आणि वाल्मौक ऋषीनी रामायणात कशाला लिहिले असते ? 

(उत्तरो श्रीरामचंद्रच्या काली रामेश्वराचे लिंग अथवा त्यावरील देऊछ यांचे नावनिशाणही नही परंतु 
हे खरे की दक्षिणेतील राम नावाच्या एका राजाने तेथे शिवमंदिर बांधले आणि त्या शिवलिंगाचे नाव रामेश्वर 
ठेवले: जेब्हा श्रीरामचंद्र सीतेला घेऊन हनुमानादिसह श्रीलंकेहर आकाशमागनि अयोध्येला यायला निघाले 
तेव्हा विमानामध्ये ते सीतेला महणाले, 

अन्न पूर्व महादेव:प्रसादमकरोद्विभु: । सेतुबन्ध इति विख्यातम्‌॥ 

बाल्मौकी ग. लंका कां. (सर्ग १२३ शलो. २२२१) 

“हे सीते ! तुडया वियोगाने व्याकूछ होऊन मी भटकत असता वाच ठिकाणी चातुर्मास केला होता. 
त्यावे्री मी परमेश्रराचे ध्यान व उपासना करीत असे. जो सर्वत्र विधू. (व्यापक), देवांचा देव, महादेव, परमात्मा 
आहे त्या परमेश्रराच्या कृपेने आम्हाला या ठिकाणी सर्व सामग्री प्राप्त ली आणि तो पेतू पाहा. तो आम्ही 
बांधून लंकेत प्रवेश केला आणि रावणाचा वध करन तुला परत आणले..'' वाखेरीज वाल्मीकी नी तेथे दुसरे 
काहीही लिहिले नाही. 

कालियाकन्त सोमनाथ समीक्षा 

(प्रश्न) रक्न है कालियाकन्तको । जिसने हुक्ा पिलाया सन्त को। 

दक्षिण भारतात कालियाकंताची एक मूर्ती आहे. ती अजूनही हुक्का पीत असते. मूर्तिपूजा खोटी असेल तर. 
हा चमत्कारही खोटा होईल. 

(उत्तर) तो साफ खोटा आहे. ती सारी पुजानयांची पापलीला आहे. कारण की प्रत्क्षात त्य पूर्वचे तोंड 
पोकछ अप्रणार, त्या तोंढात एक नक्री बसवूम मूर्तीच्या मागे असणाया भिंतीला छिद्र पाडून ती दुसया खोलीत 
नेलेली अपरणार. जेव्हा पुजारी हुक्का भरून, त्याला नी जोडून तेथे बसलेला इसम नक्री तोंडात धर हक 
ओदढीत अप्रणार. त्यावरोबर हक्क्यातून गुडगुड अस्ा आवाज येत अस्रणार, दुसे हिद्र ताक व 'मुखाबरोबर 
लावले असेल त्यामुढ्े मागे बसलेला माणूस हक्का ओढू लागला की, नाका-तो डातून धूर बाहेर येत असणार. 
तो चमत्कार दाखवून मूर्ख भक्तांकडून' पुजारी पैसे 'उकढत असणार व त्यांना धनरहित करीत असणार. 

(प्रश्न) बरे! द्ारकेतील डाकोरजीची (कृष्णाची) मूर्ती भक्तावरोबर तेथपरयत चालत गेली. कित्येक 
मणाची ती मूर्ती एक-सत्वा रत्ती सोन्याच्या बरोबर तोलली गेली. हाही चमत्कारनाही काय ? 

(उत्तर) मु्लीचनाही, त्या भक्ताने ती मूर्ती चोरन आणली अस्रणार्‌ त्यामूर्तीची सब्वा रत सोन्याने तुला 
करण्याची थाप भांग पिणाय्या माणसाने ठोकली असेल. 

(प्रश्न) बे सोमनाथ अधांतरी राहत अससे, हा तरी चमत्कार होता की नाही? का तीही गोषट खोटी आहे? 

(उत्तर) होव! ती गोश्ही खोटौच आह. त्या ूर्तच्या वर-खाली लोहचुंबक पाषाण लावून ठेवला होता. 


सत्यार्थ प्रकाश २७९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


जे 


त्यामुक्े ती मूर्ती आकर्षणाने अधांतरी राही. जेव्हा गह्ननीच्चा मुहम्मदाने येऊन मंदिशावर हल्ला केला तेव्हा मात्र 
चमत्कार घडला. तो असा की, मुहम्मदाने मंदिर फोडून त्याचा विध्वंस केला आणि पुजायांची दुर्दशा झोली. 
दहा हजार मुस्लिम सैनिकांनी हिंदूच्या लाखो सैनिकांचा धुत्वा उडविला. त्यावेक्ली सोमनाधाचे पुजारी पूजा, 
पुरक्षरण स्तुती करून अशी प्रार्थना करीत होते की, “ हैं महादेवा ! तू व म्लेंच्छांना मारून आमचे रक्षण कर.” 
आणिते आपले चेले असरणाया राजांना समजावीत होते की, “महाराज, तुम्ही निशिंत राहा. महादेव भैरवाला 
अधवा वीरभद्राला पाठवून देईल. ते सात्या म्लेंच्छांना मारू टाकतील किंवा आंधरक्े करून टाकतौल.'' 
किंवा ते असे सांगत असतील की, “आता इतक्यात आमचा देव प्रकट होईल: हनुमान, दुर्गा व भैरव यांतरी 
आम्हॉला स्वपात बेऊन असे साँगितले आहे की, “आम्ही तुमचे सारे काम करून टाकू."' बिचारे भोले राजे 
आपि क्षत्रिय लोक पुजाययांच्या या फसव्या आश्वासनावर विश्वास ठेवृन गाफील राहिल. कित्येक ज्योतिषांगीही 
राजांना सांगितले की, “आता शत्रूवर चढाई करण्याचे मुहूर्त नाही. ' एकाने चंद्र आठवा आहे अस्ते सांगितले 
तर दुप्तनयाने योगिनी ग्रह समोर उभी असल्याचे सांगीतले. अशा प्रकोरे बहकविष्यात ते राहिले, त्यापुढ्े जेव्हा 
म्लेंच्छांच्या फोजेने येऊन वेढा घातला तेव्हा पछत युटले. अनेक पुजारी वत्यांचे चेले पकडले गेले, पुजायांनी 
म्लेंच्छांना हात जोड़ून म्हटले की, “'ुम्हो तीन कोटी रुपये ध्या मात्र तुम्ही आमचे देकछ आणि मूर्ती फोडू 
नका/' मुसलमान महणाले की, ““आम्ही बुतपरस्त महणजे मूर्तिपूजक नसून बुतशिकन म्हणजे मूर्तिभंजक 
आहोत." त्यांनी ताबडतोब मंदिर उद्ध्वस्त करून टाकले. जेव्हा त्यांगी वरचे छत तोडले तेव्हा वरचा लोहचुंबक 
दूर झाला. त्यावरोबर मूर्ती खाली पडली. म्लेच्छांनी ती मूर्ती फोडली तेब्हा तिच्यातून अठरा कोटी रुपयांची 
रले बाहेर पडली असे ऐकले आहे.'' पुजायांगा फटके मारले ते रू लागले मय स्लेच्छांनी कोष खजिना 
दाखवा अपने महटले.'' असे महणूू म्लेंच्छांनी ती सादी संपत्ती लुटली आणि पुजादै व त्यांचे चेले यांना भरपूर 
मारहाण केली. एवेच नव्हे तर म्लेंच्छांनी त्यांना गुलाम बनवून त्यांच्याकडून वेठबिगारी करवून बेतली ,त्यांगा 
प्रान्य दक्लावयास लावले, चारा कापायला लावला, मलमूत्र साफ कएवला लावले आणि चणे खावला घातले. 
ओर! दगड़ाची पूजा करून असा आपला सत्यानाश का करें करून बेतला ? त्यांनी परमेश्चराची भक्ती का केली 
नही? त्यांनी खयया ईएवराची भक्ती केली असती तर म्लेच्छांचा धुत्वा उडवूर ते विजयी झाले असते. मूर्तीची 
पूजा करण्याऐवजी त्यांनी शुर वीरांची पूजा केली असती तर त्यांचे रक्कीच रक्षण झाले असते. पुजायांगी या 
दगडांची इतकी भक्ती केली परत त्या पूर्तपैकी एकही मूर्त शत्रुच्या मस्तकावर जाऊन आदकली वही. त्यांनी 
एाद्या शुर वीर पुरुषाची मूर्तिसारखी सेवा केली असती तर त्या पुरुषाने आपल्या सेवकांता यधाशक्ती 
वाचविले असते आणि शबूगा मारले असते. 
द्वारका ज्वालामुखी समीक्षा 

(प्रश्न) द्वारकेच्या रणछोडजीने नरसी मेहताला हंडी दिली आणि त्याचे कर्ज फेहले, ही गोष्टही 
खोटीच काय? 

५2७८ एखाद्या सावकाराने रुपये दिले असतील आणि मग कोणी तरी अशी अफवा उठविली असेल 
की, ते पैसे श्रीकृष्णाने पाठविले होते. जेब्हा संवत्‌ १९१४ (इ.से. १८५७) मध्ये इंग़जांनी तोफा डागून मंदिरे 


आर्यावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन र्ढ८ग अकरावासमुल्लास 


'उडबृन दिल्‍्या, तेव्हा त्वाूर्त कुठे गेल्या होत्या ? वाउलट बाघेर लोकांनी जेवढे शौर्य दाखविले आणि 
शत्रूंशी लदून त्यांना ठार मारले किंवहना त्या मूर्तीगा एका माशीचीही तंगड़ी मोडता आली नाही: तेथे 
श्रीकृष्णासारखा कोणी अस्रता तर त्याने शत्रूचा धुव्वा उडबिला असता आणि ते सैरावैरा पछाले असते. खरी 
गोष्ट अशी आहे की, ज्यांचा रक्षकच मार खातो त्याला शरण जाणारे का पिटले जाणार नाहीत? 

(प्रश्न) ज्वालामुखी देवी ही तर प्रत्यक्ष देवता आहे. ती सरवांगा खाऊन टाकते. तिला नैवेद्य दाखविला तर. 
ती त्यातला अर्धा खाते आणि अर्धा ठेवून देते. मुसलमान बादशहांनी तिच्यावर पाण्याचा पाट नेक सोडला 
आपणि तिच्यातोंडावर लोखंडाचे तवे ठोकले तरीही ती ज्वा्ा वि्ली नाही; की धांबली नाही. याचप्रमाणे 
हिंगलाज देवीही मध्यरात्री धोड्यावर बसून डोंगरावरून जाताना दिसते. तिच्यामुल्े डोंगराला गर्जना कराववास 
लाते. तस्ेच चंद्रकृप ही विहीर बोलते; आणि योगियंत्रातृन बाहेर आल्यास पुनर्जन्म ध्यावा लागत नाही. ठुमरा 
बंधल्यास पूर्ण महापुरुष म्हटला जातो. जोपय॑त हिंगलाजची यात्रा घड़त नाही तोपय॑त माणूस अर्धा महापुरुषच 
समजला जातो. वा सगढ्या गोष्टी विश्वसनीय नाहीत काय? 

(उत्तर) मुछीच नाहीत, कारण त्या ज्वालामुखी पर्वतातून आग बाहेर पहते. त्यात पुजाय्यांनी विचित्र 
चलाखी केली आहे. ज्याप्रमाणे फोडणी देण्यासाढीं तापविलेल्या पढीत थोडेसे तृप टाकताच त्या प्लीतून 
ज्वाब्ता निघतात; ती पक्की आगौपासून दूर केली किंवा तिच्यावर फुंकर मारली की ती ज्वाला विज्ञेते व तिच्या 
पह्लौतील थोडेसे तृप खाऊन टाकते पण बाकीचे शिल्लक उस्ते. त्याचप्रमाणे तेथेही घडते. जसे चुलीच्या 
ज्वाक्ेत जे काही टाकावे ते मारे जक्ून भस्म होते. जंगलाला किंवा घराला आग लागली असता ती सारे काही 
जाह्नून टाकते. वाहन वेगछ्े असे तेथे काय आहे ? हिंगलाजपध्ये एक देकछ एक कुंड व इकडे -तिकडे काही 
नक्र याखेरीज काहीही गाही, तेथे कोणतीही देवता धोड़चावर बसून येत वाही. तेथे चमत्कार महणून जे काही 
दाखविले जाते ती सारी पुजान्यांची लबाडी असते, दुसरे काही नाही त्यागी दलदलीमध्ये पाण्याचे एक कुंड 
बनविले आहे. त्याच्या तब्ातून बुडबुड़े वर येतात. ते पाहुन आपली यात्रा सफक झाली अस्रे मूर्ख लोक 
समजतात पुजास्यांनी तेथे जे योनियंत्र बनविले आहे तेही लोकांकडून पैसे उकक्ृण्यास्राठीच आहे. ठुमरे 
बांधण्याचा प्रकार हही अशीच पुजान्यांची लौला आहे. ठुमरे बांधल्वाने जर सामान्य माणसाछा महापुरुष होत 
असेल तर पशुवर दुमन्याचें ओझे लादल्यास तो महापुरुष बनेल काय ? वस्तुत: महापुरुष तर उत्तम धर्मयुक्त 
पुरुषाधरि होतो. 

(प्रश्न) अमृतसरच्या तलावाचे पाणी अमृतासारखे मधुर आहे. मुरेठी नाबाच्या झ्ाड़ाचे फक् अर्थ गोड़ व 
अर्धे कड्ू असते. गुरुदासपूरला एक भिंत आहे. ती हलविली अंसता वाकते, परंतु कोसब्यून पड़त नाही. 
रेवालसर या सरोवरात दगड पाण्यावर तरंगतात. अमल्लाथला आपोआप लिंग तार होते. तेथे हिमालयातृन 
कबुतराँच्या जोड्या येतात आणि सर्वाना दर्शन देऊन परत जातात. या साया गोष्टी विश्वास ठेवण्यासारख्या 
नाहीत काय ? 

(उत्तर) पुद्लौच नाहीत. त्या तलाबाचे केवक नाव अमृतसर आहे. त्या जागी जेव्हा कधी जंगल अस्रेल 
तेव्हा त्या तब्न्याचे पाणी चांगले असेल. त्यामुक्रे त्याचे नाव अमृत्सर असे ठेवले असावे. ते जर खरोखरीच 
अमृत असते तर पुराणिकाँच्या सांगण्यामध्ये ते पाणी पिणारे सगछेच अमर झाले असते; जी भिंत पड़त नाही 


सत्यार्थ प्रकाश र्ढः महर्षि दयानंद सरस्वती 


अस्ले ड़ मुरेढीच्या फकाचा अर्धा भाग 
गोडव अर्धा भाग कड्ू अप्रण्याचे कारण त्यावरगोड फकाच्या झाड़ाचे कलम केलेले अस्नावे; किंवा ती नुसतीच 
थाप असेल. रेवालसरामध्ये दगड तरतात यामध्ये काहीतरी कल्पक कारागिरी असावी. अमलाधाला बफचि 
डोंगर बनतात, तेव्हा तेथे पाणी गोटून लहान लिंग बरत असल्यास त्यात कसले आश्चर्य ? कबुतरांच्चा जोड्या 
पाछलेल्या अयून ती डोंगराच्या आडून कोणीतरी सोडत अस्तील आणि लोकांगा तो चमत्कार दाखबून पैसे 


उक्त असतील, 
हरिद्वार बद्रीनारायण समीक्षा 

(प्रश्न) हर््वार हे स्वर्गाचे दार आहे. तेधील हर की पैडी या गगेच्या घाटावर प्लान केल्यास सारी पाप नष्ट 
होतात. तेधील तपोवनात सहिल्यास्त माणुप्त तपस्वी बनतो. देवप्रयाग, गंगोत्तरीतील गोमुख, उत्तर काशीतील 
गुप्तकाशी, येथे त्रियुगी नारायणाचे दर्शन होते. केदाललाथ व बद्रीनारायण यांची पूजा सहा महिने माणसे करतात 
व सहा महिने देव करतात. महादेवाचे मुख नेपाढात पशुपतीच्या रूपात, कुद्ले केदालाधाच्या रूपात, गुड़ये 
तुंगनाधामध्ये आणि पाय अमलाधामध्ये अहेत. त्याँचे दर्शन, स्पर्शन व स्नान केल्याने मुक्ती मिलते. केदालाथ 
वदबद्रीनाथ येधून सरह स्वर्गात जाता येते. या सगक्या गोष्टीविषयी तुमचे काय महणणे आहे? 

(उत्तर) हदार हे स्थान हिमालयात जाण्याच्या एका मार्गाचा प्रारंभ आहे. गंगेच्या पात्रात असणाय्या 
कुंडामध्ये स्नान कपण्यास जाण्यासाठी ज्या पाययया बांधलेल्या आहत त्यांगा हरकी पैडी अप्ते पहणतात. खरे 
पहणजे त्याचे नाव 'हाडपैडी' असे आहे. कारण देशोदेशीच्या मृत व्यक्तीच्या अस्थी त्या कुंडात आणून 
टाकल्या जातात, पाप हे कधी असल्या स्लानांनी नष्ट होत ससते. पापांची फल्के भोगल्याखेरीज तौ नाहौशी होत 
नाहीत. 'तपोवन' हे कधी काली तपस्वी लोकांचे निवासस्थान अप्ेलही. परंतु सध्यातरी ते 'भिक्षुकवन' आहे. 
तपोवनात गेल्याने किंवा तेथे राहिल्‍याने तप होत नाहौ. तप हे प्रत्यक्ष केल्यानेच होते. त्या तपोवनातील अनेक 
दुकानदार खोटे बोलणारेही आहेत. 

“हिमजत: प्रभवति गज्जा' गंगा हिमालयातून उगम पावते. गंगोज्री या ठिकाणी डोंगरावरूत पाणी 
खाली पहते, तेथे भक्तांकडून पैसे उक्ण्यासाठी पुजान्यांनी गोमुखाचा आकार बनविला अस्तावा, हिमालव 
हाच पोषांचा स्वर्ग आहे. तेथील उत्तरकाशी वगरे ठिकाणे ध्यान- धारणा करणाय्यांसाठी चांगली अत, परंतु 
दुकानदारांची दुकानदारी तेथेही चालूच असते. देवप्रयाग वररे पुराणिकांच्या गप्पा आहेत. अर्थात जेथे अलकनंदा 
वर्गंगायांचा संगम झालेला आहे तेथे देवता निवास करतात अशा अफवा पसरविल्या ताहीत तर तेथे कोण 
जाईल ? आणि पैसे कोण देईल ? गुप्त काशी ही गुप्त नसूर ती तर प्रसिद्ध काशी आह; तेथे जी धुती पेटलेली 
असते ती तीन युगांपासून जब्त असल्यासारखी मुछलीच दिसत नाही. पुरोहितांच्या दहा-वीस पिद्यांपासून ती 
तेथे जब्त असावी, गोसाव्यांची धुनी आणि पारशांची अग्यारी जज्ञी सदैव पेटलेली असते तशी ही धुनी जरत 
असते. तप्तकुंड हे इतर ठिकाणच्या उन्हात्यासारखेच आहे. डोंगराच्या पोटात असलेल्या उष्णतेने या कुंडातील 
पाणी गरम होऊन बाहेर पढ़ते. त्याच्या शेजारी असलेल्या कुंडातील पाणी मात्र धंड आहे, त्याचे पाणी ज्या 
बाटेने ते बेते तेथे उष्णता नाही. केदासलाधाचे स्थान अत्यंत मुंदर व आरोग्यदायक आहे. परंतु तेथेही पुजान्यांनी 
अधवा त्यांच्या चेल्यांनी एका भक्कम शिल्ठेवर मंदिर उभारले आहे. तेधील पंडे पुजारी श्रीमंत परंतु मढ़ लोकांना 


आर्यावर्त्तीय मतांचे खंडन- मंडन श्र अकरावा समुल्लास 


मजेत बिलासी जीवन घालवितात. याचप्रमाणे बद्रीनारायणातही लबाड पंड्यांनी 
आपला अड्डा कायम केला अहे. तेथील मुख्य पुजान्याला 'रावलजी' असे म्हणतात, त्याने एकच नब्हे तर 
अनेक स्त्रिया ठेवल्या अहेत. या लोकांनी या मंदिराला पशुपतीचे मंदिर आणि मूर्तीला पंचमुखी असे नाव दिले 
आह. जेव्हा कोणी जाब विचारणारा नसतो तेव्हाच असा भ्रष्टाचार बढ्ावतो. मात्र मैदानी प्रदेशातील तीक्े्रामध्ये 
राहणारे लोक जसे लबाड़ व लुटारू असतात तसे येधील पहाडी लोक नाहीत. हा डोंगरी प्रदेश अत्यंत रमणीय 
ब्षवित्र आहे. 

(प्रश्न) विंध्याचलामध्ये विध्येश्वरी, काली व अष्टभुजा हे तर प्रत्यक्ष सत्य आह. ही विध्येश्वरी तीन वेलेस 
आपले तीन रूप बदलते. तिच्या देवक्ाच्या आवारात एकही माशी ससते. प्रयाग हे तीर्थराज आहे, तेथे मुंडा 
करून घेतले असता सिद्धी प्राप्त होते. गंगायमुनेच्चा संगमात स्नान केल्यास इच्छापूर्ती होते. तसेच अयोध्या 
स्राय्या वस्तीसह उडून एकदा स्वर्गात गेली. मथुरा ही सर्व तीर्थस्थानांहून श्रेष्ठ आहे. वृंदावन हे श्रीकृष्णाचे 
लौलास्थान आहे, गोवर्धन व्रजयात्रा मोठ्या भाग्यानेच घडते. सूर्वग्हणाच्या वेलली कुरुक्षेत्रामध्ये जत्रा भरते. त्या 
जग्नेत लाखो लोक सहभागी होतात. या प्गलयाच गोष्टी खोत्या आहेत काय ? 

(उत्तर) वस्तुत: विध्याचलामध्ये तीन वेगवेग्रया मूर्ती डोल्न्यांगाच दिसतात. त्या दगडाच्चा मूर्ती आहेत, 
दिवसातून तौन वे पुजारी त्या मूर्तीना वेगवेगर्ी वल्चे नेसवित्तात व दागिने घालतात, त्यामुल्ठे एकच देवी तीन 
बेढ़ा तीन रूपे धारण करते असा भास होतो. माशांविषयी तुम्ही जे सांगता ते तर साफ खोटे आहे. मी स्वत: 
आपल्या डोन्यांनी पाहिले आहे, तेथे हजारो लाखो माशा असतात. प्रयागला एखाद्या नहाव्याने आपला पद 
चालावा महणून त्या अर्थाचा एलोक॑ तयार केला अस्तावा अथवा पुजान्याल पैसे देकन त्याच्या कडून मुंडन 
माहात्म्य लिहवून धेतले असावे. प्रयागात स्नान केल्याने माणसे स्वर्गाला गेली असती तर कोणीच घरी पखला 
नसता. परंतु संगमावर स्नान करणारे स्रगढ्े लोक घरी परत आले ले दिस्तात. किंबहुना तेथे जर कोणी बुडून 
मेला तर त्याचा जीवही आकाशात वायूबरोबर भ्रमण करन पुन; जन्म बेत असणार. प्रयागला तीर्थराज है नावही 
पैसे उकछणान्या लोकांनौच दिलेले आहे. वस्तुत: जड़ ( अचेतन) पदार्थामः्ये राजा-प्रजा भाव असूच शकत 
जाहीं. सारी लोकवस्ती, कुत्री, गाढवे, भंगी, चांभार, शौचकूप यांच्यासह अयोध्यानगरी तौन वेब स्वर्गात 
गेली असेल, ही अगदीच अशक्य गोष्ट आहे. ती मुछीच स्वर्गात गेली नाही. जेथे होती तेथेच आहे. परंतु 
पुजायांनी रचलेल्या कपोलकल्पित कथांमधये मात्र अयोध्या उडन स्वर्गात गेली. ही कथा एकाच्या तोंदूत 
दुसन्याकड़े अवश्य उडत गेली असणार. नैमिषारण्यासंबंधी या पुजान्यानी पसरविलेल्या अफवाही अशाच 
निरर्थक आहेत, 

मधुर ही तीन लोकांहन निराही मु्लीच नाही. मात्र तेथे अत्यंत तापदायक अप तीन प्राणी अवश्य आहेत. 
त्याच्यापुक्े जढ्ी, स्थली व आकाशी कुणालाही सुखाने जगणे कठिण हो ऊन बसले आहे. त्यातला एक प्राणी 
म्हणजे तिधला चौबे नावाचा पंडा हा होय. जो कोणी स्नान करावला जातो त्याच्याकडून आपला कर वसूल 
करण्यासाठौ तो उभा असतो. तो सारखा बड़बडत असतो की, “यजमान ! दया दक्षिणा ! भांग, मिर्ची 
(चमचमीत पदार्थ) आणि लाइू मला च्या. ते मी खाऊन पिऊन तुमचा जयजयकार करीन...' दुसरा प्राणी आहे 
..कासव. यमुना नदीत इतकी कासवे अहेत की स्नानासाठी पाण्यात उतरताच ती अंगाला कडकडून चावतात. 


सत्यार्थ प्रकाश र्ट३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


डे घाटावर स्नान करणेही अशक्य होऊन जाते. तिसरा प्राणी आकाशात राहतो तो म्हणजे माकड. लाल 
तोंडाच्या माकडांचा मधुरेत असा काही सुल्रमुब्ाट आहे की नाकी नऊ येतात. पगडी, टोपी, दागिनेच नब्हे तर 
पादत्राणेही ती पछवितात. एवढेच नब्हे तर ती माणसांना चावतात, धक्का देकर खाली पाडतात व कधी कधी 
मारूनही टाकतात. हे तीनही प्राणी पोप व त्यांचे चेले यांगा पूजनीय वाटतात. शेकडों मण चणे वगैरे खाद्यपदार्थ 
कासवांना खायला घातले जातात. माकडांना चणे गूछ यांसारखे पदार्थ खाऊ घालतात आणि चौब्यांना दक्षिणा 
देऊन व लाडू खायला धालून त्यांचे मेवक त्यांची सेवा करतात. वृंदावन कधी कादी तीर्थक्षेत्र राहिले असेलही. 
फरतु सध्या मात्र ते वेश्याव्यवसतायाचा अड्भाच बनला आहे. मूर्ख स्लौपुरुप आणि बुवाबाजी करणारे गुरू व 
त्यांच्या शिष्य-शिष्यिणी याँच्या मर्कटलीला तेथे चालू असतात. वाचप्रमाणे गोवर्धनची दीपमालिका जत्रा 
आणि व्रजवात्रा यांमारख्या प्रसंगीही पुरोहित मंड्ौँचे चांगलेच फावते. कुरुक्षेत्रातही पोटभरू पुजायांचे असेच 
प्रताप चालू असतात. जो कोणी खरा खुरा धार्मिक व परोपकारो वृत्तौचा असेल तो या सान्‍्या प्रकारापायून दूर 
राहतो. 

(प्रश्न) मूर्तिपूजा व तौर्थयात्रा या गोटटी सनातन काक्ापासून चालत आलेल्या अहित. त्या खोटया कशा 
अप्रणार? 

(उत्तर) तुम्ही सनातन कशाला म्हणता ? जौ गोष्ट अनादी काक्लापासून चालत आलेली असते तिला 
सनातन असे महणतात. जर या गोष्टी सनातन असत्या तर वेदांमध्ये आणि ब्राह्मण वगरे' ऋषिमुनिकृत ग्रंधांमध्ये 
व्यांचा उल्लेख आला असता की नाहीं ? तसा तो आढछत गाहीं, याचे कारण काय ? थाचे कारण असे की, 
पूर्तिपूजा ही अडीच तीन हजार वर्षापूर्व वममार्गी व जैर लोकांनी मुरु केली अहे. त्याआधी ती आर्यवत्तमिध्य 
अस्तित्वात नब्हती. त्यावे्री ही तीर्क्षेत्रेही नब्हती. जेव्हा जैनांनी गिलार,पालिताणा, सम्मेत शिखर, शतरुंजय, 
आबू कौर तीर्क्षेत्रे नि्माण केली तेव्हा पुराणिकांनीह़ी त्याच्यासारखौच आपलीही तीरक्ेत्रे तयार केली. या 
बाबातीत कोणाला खाती करून ध्यावयाची असल्यास त्याने पंड्याकड़े असलेल्या जुन्या वद्या, ताप्रपत्र वौरे 
पाह्वेत. त्यावरन त्याच्या लक्षात वेईल की, ही सादर तौरकषत्रे गेल्या हजार-पराचशे वर्षाच्या आतलीच आहेत. 
एक हजार वर्षाहू अधिक जुनी नोंद कोणाजवक्रही यही. यावरून ही तीर्थक्षेत्रे आधुनिक असल्याचे सिद्ध होते. 

तीर्थ व नामस्मरण-समीक्षा 

(प्रश्न) तीर्थ माहात्य्य व नाममाहात्यय यांना काही महत्तच नाही काय ? 'अन्क्षेत्े कृत पापं काशीक्षेत्रे 
विनश्यति' वासारखी जी बचने उद्धृत केली जातात ती खरी आहेत की नाही ? 

(उत्तर) नाही. कारण या मागनि पापे नष्ट झाली असती तर दरिद्री माणसाला संपत्ती व आंधन्रवाला डोले 
पिल्लाले असते. कुष्टरोग्यांचा तो रोग नाहौसा झाला असता. परंतु प्रत्यक्षात तसे होत नाही. महणून असल्या 
गोष्टीनी कुणाचेही पाप किंवा पुण्य नाहीसे होत सही. 

(प्रश्न) गल्जा गद्गेति यो ब्रूयाद्‌ योजनाना शतैरपि। 

मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १॥ 
हरिहरति पापानि हरिरित्यक्षरद्ययम्‌॥ २॥ व्रहमुप॒ण अ. १७५, इलो. ८२ 


आर्यावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन श्ट्ड अकरावा समुल्लास 


हर शिव दृष्ट्रा निशि पापं विनश्यति। 

आजन्मकृतं मध्याद्वे सायाद्ने सप्तजन्मनाम्‌॥ ३॥ क्व. फ़ाजड ३, अ २२, लो ३7 
इत्यादी एलोक पुराणांमध्ये आहेत. एखाद्याने शेकडो, हजारो कोसांवरूर नुसते तोंडाने “गंगा, गंगा' 
असे म्हटले तरी त्याची सारी पापे नष्ट होऊन तो विष्णुलोकाला म्हणजे बेकुंटाला जातो . ॥१॥ 'हरी' या दोन 
अक्षगंचा उच्चार म्हणजे नामोच्चारण सारी पापे नाहौसे करते. अस्ेच माहात्म्य राम, कृष्ण, शिव, भगवती 
इत्यादी नावांचे आहे. ॥ २॥ जो माणूस सकाढी शिवाचे म्हणजे त्याच्या लिंगाचे किंवा मूर्वचे दर्शन घेतो त्याने 
रात्री केलेले पाप नाहीसे होते. हेच दर्शन दुपारी घेतल्यास जन्मभर केले ले पाप नशट होते आणि संध्याकाढी दर्शन 
पेतल्यास् सात जन्माची पापे गाहौशी होतात. असे है दर्शन माहात्म्य आहे. ॥३॥ है सारे काय खोटे आहे ? 

(उत्तर) त्यात काव शंका ? गंगा, हरी, राम, कृष्ण, नाराबण, शिव, भगवती वांच्चा नामस्मरणाने कीही 
पापनाहौसे होत नसते. तसे झाले असते तर जगात कोणीच दु:खी राहिला नसता, आणि पाप कशयलाही कुणी 
श्याला गसता. आजकाल पुरोहितांच्या लबाड़ीमुढे याच कारणाने पाप वाढत चालले आहे. मूढ लोकांची 
अशी खात्री असते की, आपण नामस्मरण अथवा तौर्थयात्रा केली की, सगक्री पापे आपोआप नाहीशी होतील. 
याखाा्रीपुढ्के ते पापे करन इहलोकीच्या व परलोकीच्या सुखाला पारखे होतात. परंतु केलेल्या पापाची फल 
भ्रोगाबीच लागतात. 

तीर्थ शब्दाचा अर्थ 

(प्रश्न) तरमग एखादे तीर्थ व तामस्मरण हे खरे आहे की वाही ? 

(उत्तर) होय, आहे. सत्य शा््रांचे अध्ववन-अध्वापन, धर्मनिष्ठ विद्वानांचा सत्संग, परोपकार, धर्मानुष्ठान, 
योगाभ्यास, निर्वैरत्व, निष्कपटत्व, सत्यभाषण, प्त्य मानणे, सत्य करणे, ब्रह्मचर्य, आचार्य, अतिथी, माता 
वपितायांची सेवा, परमेश्वराची स्तुतती व प्रार्थना, उपासना, शांती, जितेंद्रियता, सुशीलता, धर्मपुक्त पुरुषार्थ, 
ज्ञान- विज्ञान इत्यादी शुभ गुणकर्म दु:खातून तारणारे असल्यामुद्ठे ती वेदांनुसार तौर्थेंच आहेत. जल व स्थल 
यांनी युक्त असणारी ठिकाणे ही की तीर्थ असू श॒कत नाहीत. कारण ''जना यैस्तरन्ति तानि तोर्थानि'' महणजे 
ज्यांच्या योगाने माणूस दु:खांतून मुक्त होते त्यांता तीर्थ अस्े म्हणतात. जल-स्थलयुक्त ठिकाण ही तारणारी 
नसून बुड़बून मारणारी असतात: त्यापेक्षा नौका वगैरेना तीर्थ म्हणणे अधिक सयुक्तिक होय. काए त््यांच्या 
साहाने माणसे समुद्र वौरे तरून जातात. 

समानतीर्थे बासी ॥ ९॥। उठा अ. ६. वा. ६, सू. १०७ 

जमुस्तीर्थ्याय॑ छ॥२॥ पदु अ १दमं ४२ 

जे ब्रह्मचारी (विद्यार्थी ) एका आचार्याजवक् एक शास्त्र एकमेकांबरोबर शिकत असततत त्यांना सरीर्थ्य 
महणजे समानतीर्थसेवी असे म्हणतात. जे वेदादी शास्त्रे शिकले आहेत आणि सत्यभाषणादी धर्मलक्षणांनी युक्त 
असे साधू आहेत त्यांना अन्नादी पदार्थ देणे आधि त्वांच्याकडून विद्या ग्रहण करणे यालाही तीर्थ म्हणतात. 
नामस्मरण वाला म्हणतात - यस्य नाम मह्यश॑: ॥ वजु. अ. ३२; मे. ३ 

धर्मबुक्त काम करणे हेच मोठे वज्ञ असून तेच परमेक्षराचे नामस्मरण होव. ब्रह्म, परे क्षर, ईश्वर, न्‍्यायकारी, 
दयादू, सर्वशक्तिमान वगरे नावे परमेश्वराच्या गुणकर्मस्वभावानुसार आहेत. जसे - स्वाहन मोठा म्हणून ब्रह्म, 


सत्वार्थ प्रकाश स्व महर्षि दयानंद सरस्वती 


खा ईश्वर म्हणून परमेश्वर, तो सामर्थ्यवान आहे म्हणून ईश्वर, जो कधीही अन्याव करीत नाही, सदैव न्यायच 
करतो तो न्यायकारी, सर्वांवर कृपाहष्टी ठेवतो म्हणून दयाद्गू, आपल्या स्वत:च्या सामथ्यनि सान्‍्या जगाची 
उत्पत्ती, स्थिती व लय कखतो, त्यासाठी कोणाचीही मदत घेत नाही, म्हणून सर्वशक्तिमान, जगातील विविध 
पदार्थांची निर्मिती करणारा म्हणून ब्रह्मा, सर्वामध्ये व्याप्त होऊन सवांचे रक्षण करतो म्हणूर विष्णु, सर्व देवांचा 
देव म्हणून महादेव, प्रलव करतो म्हणून रद्र, असा अर्थ व्यक्त करणारी नावे परमे श्वराची आहेत. परमेश्नराचे हे 
गुण स्वत:मध्ये आणण्याचा माणसाने प्रवलल केला पाहिजे. म्हणजे मोठी कामे करून त्याने मोठे बनावे. त्याने 
सम्थाहिन समर्थ बनावे, आपले सामर्थ्य सतत वाढवावे, कधीही अधर्माचरण करू नये. सर्वावर दया करावी. 
सर्व प्रकारची साधने परिपूर्ण बनवावीत. तंत्रज्ञागाचा विकास करून नागा प्रकारची उपकरणे तयार करावीत. 
सान्या जगातील जीबांना आपल्या आत्प्याप्रमाणेच सुख-दु:ख होत असते हे ओछखावे. सर्वाचि रक्षण करावे. 
विद्वानांमध्ये विद्वान बनावे. दुष्कृत्ये करणात्या दुरशना शिक्षा करावी आणि सज्जमांचे रक्षण करावे, अशा प्रकोरे 
परमेक्षगच्या नावांचे अर्थ जाणून घेऊन पससश्वराच्या गुणकर्मस्वभावानुसार आपले गुणकर्मस्वभाव बनविष्याचा 
प्रयल करणे हेच परमेश्वराचे नामस्मरण होय. 


गुरू माहात्म्य समीक्षा 
(प्रश्न) गुरुत्रह्मा महेश्वर: । 
बी ८: 2०० 'नमः ॥। गुरु-गौता गुत्माहत्य ६. 


इत्यादी गुरुमाहात्म्य तर खरे आहे ना ? (2 'प्राशन करावें, त्याच्या आज्ञेचे पालन करावे, 
लोभी असल्यास त्याला वामनाप्रमाणे, क्रोधी असल्यास नरसिंहाप्रमाणे, मोही असल्यास रामाप्रमाणे, कामी 
असल्यास कृष्णासमान मानावे. गुरू कितीही पापी असला तरी त्याच्याविषयी अश्रद्धा बाह्गू नये. संत अथवा 
गुरू वांच्या दर्शनाला जाताना पावलोपावली अश्षमेध यज्ञ केल्याचे पुष्य मिछते. ही गोष्ट वरोबर आहे की नाही? 

(उत्तर) मुक्लीच बरोबर नाही. ब्रह्मा, विष्णू, महेश्वर आणि पहन ही परमेश्वराची नावे आहेत. त्याची 
बरोबरी गुरू कधीच करू शकणार नही, ज्या गुरुगीतेमध्वे हे गुरुमाहात्म्य वर्णिलेले आहे. ती कुणा पुजाययानेच 
रचलेली पोपलीलाच आहे. माता, पिता, आचार्य व अतिथी हेच खरे गुरू होत. त्यांची सेवा काणे व त्यांच्याकडून 
ज्ञान ग्रहण करणे है शिष्याचे कर्तव्य असून विद्या देणे है गुरूचे काम आहे. परंतु गुरू लोभी, क्रोधी, मोही व 
कामी असेल तर त्याचा त्याग करावा. तेवह्याने भागले नाहीं तर त्याला शारीरिक शिक्षा कराबी. किंबहुना 
अश्ा माणसाला ठार माएण्यातही काही दोष नाही. जो विद्यादी सदगुणाच्या बावतीते श्रेष्ठ सेल; बाह्यतः माल, 
टिका, टोपी करे करुन वेदांविरुद्ध मंत्रोपदेश करीत अस्तेल तो गुरू नसून, जणू धनगरच आहे असे समजावे. 
ज्याप्रमाणे धनगर आपल्या शेब्व्या-मेंद्यांकडून दूध, लोकर कौरे मिछ्वून आपला स्वार्थ साधतात त्याप्रमाणे 
ढोंगी गुरु आपले शिष्य व शिष्यिणी यांचे धन लुबाडून आपला स्वार्थ साधतात, 

दोहा : गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेले दाव। 

भवसागर में डूबते, बैठ पत्थर की नाव ॥ 

लोभी गुरू व लालची चेला है दोधेही एकमेकांवर डाव करीत असतात. ते जणू दगडी नावेत बसून 

भवसागरात बुडून जातात. गुरू समजतो की आपले शिष्य व शिष्यिणी आपल्याला काही ना काही अवश्य 


आयर्विर्तिय मतांचे खंडन-मंडन स्थद अकरावा समुल्लास 


के आणि शिष्याला वाटते की खोटी शपथ बेण्वासाठी व पापमुक्त होष्यासाठी गुरूचा उपदेश झाला तरी 
चुष्कक आहे. अशा प्रकारे दोघेही भवसागरूपी दु:खात बुडडून जातात. असे गुरू व चेले बांच्या तोंडात रख 
घड़ो, अशा माणसांच्या वाय्यालाही उभे राह नये. जो कोणी त्याच्या जब जाईल त्रो दुःखस्तागरात पडेल. 
पुजारी, पुराणिक वगैरे लोकांरी जशी लबाड़ी चालविली तशीच या धनगरी वृत्तीच्या गुरूनी चालविली आहे, 
है सारे स्वार्थी लोकांचे काम आहे. जे लोक परमार्थी असतात ते स्वत:ला दुःख भोगावे लागले तरी जगावर 
उपकार करणे सोडीत नाहीत. गुरूमाहात्म्य, गुरुगीता वर ग्रंथ वाच लोभी, कुकर्मी गुरूंनी रचले आहेत. 

अठरा पुराणांची समीक्षा 

(प्रश्न) अष्टादशपुराणानां कर्त्ता सत्यवतीसुत: ॥१॥ 

3 बेदार्थमुपबूंहयेत्‌॥ २॥॥ पहाभार आदिपव अ. ३ लो. २६७ 
पुराणानि खिलानि च॥ ३॥ उतु. अ.३ हलो. २३२ 
इतिहासपुराण: पञ्चमो बेदानां वेद: ॥४॥ छाददोप्यप्रण. ३ छ॑ं. ७, १ 
'किंचितत्पुराणमाचक्षीत।॥।५॥ 7. प्रया १३ द्रा. 0 कं. ३ व. १३ 
पुराणविद्या बेद: ॥६॥ रू 

अठरा पुणणांचे करें व्यास आहेत. व्यासवचन अवश्य प्रमाण मानले पाहिजे ॥ १॥ इतिहास, महाभारत, 
अठरा पुराणे यांतून वेदांचा अर्थ शिकावा व शिकवावा. कारण इतिहास व पुराणे वेदांच्या अर्धाला अनुकूल 
आहेत, ॥२॥ पितरांचे क्रियाकर्म करताना पुराणे व हरिवंश यातील कथा श्रवण कराव्यात. ॥ ३॥ इतिहास व 
पुराणे यांना पाचवा वेद अस्रे महणतात, ॥ ४॥ अश्रमेध यज्ञाच्या समाप्तीच्या दहाव्या दिवशी थोडेसे पुराण श्रवण 
करावे. ॥५॥ पुराणांमरध्ये जे काही सांगितले आहे ते वेदार्थाशी जुरूणारे आहे. त्यामु्रे पुराणविद्या हा वेदच 
आहे. ॥६॥ इत्यादी पुराव्यावरून पुराणेही प्रमाण आहेत असे ठरते आणि पुराणांमध्वे मूर्तिपूजा व तौर्थयात्रा 
करावी असे सांगितले अहे म्हणून मूर्तिपूजा व तीर्थयात्रा या गोद पृण्यप्रद ठरत नाहीत काय ? 

(उत्तर) अठरा पुराण व्यासांदी रचली असती तर त्यात असल्या गष्पा व भाकडकथा आल्या ससत्या. 
कारण शारीरिक मूत्र, योगशास्त्रावरील भाष्य करे व्यासोक्त ग्रंथ नजरेखालून घातल्यानंतर लक्षात येते की 
व्यास हे फार मोठे विद्वान, सत्यवादी, धार्मिक व योगी होते. त्यांरी अशा भाकड़कथा कधीच लिहिल्या नाहीत. 
यावरून हे सिद्ध होते की ज्या परस्पर विरोधी संप्रदायांच्या लोकांनी भागवतादी नवीन कपोलकल्पित ग्रंधांची 
रचना केली आहे, त्यांच्यामध्वे व्याप्रांच्या गुणांचा लवलेशही नव्हता. तसेच वेदशास्त्रांविरुद्ध असत्यवादी 
लिखाणकरण हे व्याप्रांसारख्या विद्वानांचे काम असू शकत नाही. वेदविरोधी, स्वार्थी व विद्वान लोकांचे ते काम 
आहे. इतिहास व पुराण वा शब्दांचा खरा अर्थ शिवपुराणादी ग्रंधांना लागू होत गाही कारण, 

पुराणानि कल्पान्‌ गाथानाराशंसीरिति ॥ 

हे ब्राह्मण व सूत्रे यांतील वचन आहे. ऐतरेय, शतपथ, साम आणि गोपध या ब्राह्मण ग्रंथाचीच इतिहास, 
पुराण, कल्प, गाथा व नाराशंसी ही पाच नावे आहेत. (इतिहास) जनक व वाज़वल्क्य यांचा संवाद हा इतिहास 
आहे, (पुराण) ब्राह्मण ग्रंथांतील जगदुत्पत्ती वगैरेचे वर्णन म्हणजे पुराण होय. (कल्प) वेदांतील शब्दांच्या 
सामध्यचि वर्णन व निरूपण करणे हे कल्प होय. (गाथा) दृशंत आणि दृशताद्वारे स्पष्टीकरण करणान्या कथा 


सत्यार्थ प्रकाश स्द्७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


्ड् यांना गाथा अस्रे म्हणतात. (नाराशंसी) मनुष्याच्या प्रशंसनीव अथवा अप्रशंसनीय कृत्योंचे कथन करणे 
महणजे नाराशंसी होव. बांतृनच वेदार्धाचा बोध होतो. 

पित॒कर्म महणजे ज़ानी लोकांची प्रशंसा श्रवष करणे. अश्रमेधाच्या शेवर्ट ही ब्राह्मण ग्रंथातील विद्वत्‌ 
स्तुतीचा भाग ऐकावा उसे सांगितले आहे. व्वासकृत जे ग्रंथ आहेत ते ऐकणे व ऐकविणे हो गो व्यासांच्या 
जन्मानंतरच घड़ू शकते, त्याच्या आधी नाही. जेव्हा व्यासांचा जन्मही झालेला नव्हता तेन्हा वेदार्थ शिकणे - 
शिकविणे व ऐकणे-ऐकविणे चालू होते. म्हणून सर्वात '्राचीन ब्राह्मण ग्ंथांनाच पुराण असे म्हणणे शक्य 
आहे. अलीकड॒च्या काछ्नातील कपोलकल्पित श्रीमद्भागवत; शिवपुराण इत्यादी मिध्या किंवा दूषित ग्रंधांना 
पुराण ही संज़ा दिली जाऊ शकत नाही. 

व्याप्ांनी वेदांचे अध्ययन व अध्यापन करून बेदार्थाचा प्रसार केला. महणून त्यांचे राव वेदव्यास असे 
पडले. वर्तुाच्या केंद्रबिंदूनूम आरपार जाणाय्या रेपेला व्यास असे म्हणतात: व्यासांती ऋगेदापासून 
अधववविदापय॑त चारही वेदांचे अध्ययन केले होते व ते त्यात पारंगत झाले होते. शुकदेव व जैमिनी करे शिष्यांना 
त्यांनी वेद शिकविले होते. महणुन त्यांचे जन्म नाव कृष्णद्रैपायन अप्ते असले तर ते वेदव्याम़ (वेदपारंगत) या 
टोपण नावानेच प्रख्यात झाले. काहौ लोक असे म्हणतात की व्यासांदरी वेदांचे संकलन के ले महणून त्यांगा 
वेदव्याम हे गाव प्राप ज्ाले. परंतु ते खोटे आहे. कारण व्यास़ांदे पिता, पितामह, प्रपितामह; पराशर, शक्ती, 
वस्िष्ट, ब्रह्मा इत्यादिकांनीही चारही वेदांचे अध्ययन केले होते; महणून व्याप्रांती वेदांचे संकलन केले ही गो्ट 


खरी नाही. 
पुराण-समीक्षा 

(प्रश्न) पुराणातील सगल्याच गोष्टी खोट्यया आहेत की त्यांतल्या काही खत्याही आहेत ? 

(उत्तर) बहुतेक गो्टी खोट्या आहेत: परंतु धुणाक्षएयावाने एखादी गोष्टखरीही आहे. जी एखादी गोट 
खरी आहे ती वेदादी मत्याशाब्नांतून धेतलेली आहे; आणि ज्या गो खोटबया आहेत त्या भटाभिश्षुकांगी 
रचलेल्या आहेत. जसे, शिवपुराणामध्ये शैवांनी शिवाला परमे्षर मानून विष्णू, ब्रह्म, इंद्र, गणेश, यूर्य 
इत्यादिकांना शिवाचे दास्न ठरविले आहे. वैष्णवांती आपल्या विष्णुपुराणात विष्णुला परमात्मा मानून 
शिवादिकांगा विष्णुचे सेवक बनविले. देवी भागवतात देवीला पर्मेश्वती आणि शिव, विष्णु वरना तिचे नोकर 
बनविण्यात आले. गणेश पुराणात गणपती ला ईश्वर व इतर सर्वाना त्याचे दास बरविले गेले. वा सायया गो्टी या 
सांप्रदायिकांनी नब्हे तर कोणी केल्या ? ही साशी पुराणे एकाच माणसाने रचली असती तर त्वांत अशा 
परस्परविरोधी गोटी आल्या नसत्या. ती विद्वानांती लिहिली असती तर अशा विचित्र गो्ी त्यात मु्नीच आल्या 
नसत्या. यांपैकी एका पुराणातील गोष्ट खरी मान्रावी तर दुस॒त्या पुराणातील गोष्ट खोटी ठसते, दुसरया पुराणातील 
गोश्ट खरी मानावी तर तिसन्या पुराणातील गोष्ट खोटी ठर्ते आणि तिसय्या पुराणातील गोद खरी मातावी तर 
इतर सगल्रया पुराणांतल्या गोष्टी खोट्या ठसात, 


शिवपुराण समीक्षा 
शिवपुराणकारानी शिवाला, विष्णुप॒राणकारांती विष्णूला, देवीपुरणकारनी देवीला, गणेशपुराणकाएंनी 
गणपतौला, मूर्यपुराणकारांनी सूर्याला व वाबुपुराणकारंनी वायूला मृष्टीची उत्पत्ती वप्रलव करणारा ठरविले 


आर्यववर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन श्ट्ड अकरावा समुल्लास 


'्रत्येकजण जन्माला आल्याची कथाही लिहिली आहे. त्यांना अस्े विचारले पाहिजे की, 

'ग़ाची उत्पत्ती, स्थिती व लय करणारा स्वत: कप्ता उत्पन्न होईल ? आणि जो स्वत: उतपन्न होतो तो सृष्टी कशी 
झैमाण करू शकेल ? या प्रश्नागा त्यांच्याजवक काहीच उत्तर नसल्यामुढ्े त्यांता गप्प बसप्याखेरीज गत्यंत 
डी. त्या सर्वाच्या शरीरांची उत्पत्ती सृश्टीतील पदाधांनीच झाली असली पाहिजे, अश्ञा स्थितीत ते स्वतः मृष्ट 
दरदार्थ व परिच्छित्न (परिमित) अस्ताना जगाची उत्पत्ती कशी काय करू शकतील ? शिवाय या' पुराणांमध्ये 
हि आती निरनिराव्य्या विलक्षण प्रकाएंती झाल्याचे सांगितले आहे. ते प्रकार तर अगदी अशक्य कोटीतले 
आहत, जप्ते, 

शिवपुराणानुसार शिवाने अशी इच्छा केली की, आपण आता सृष्टी निर्माण करावी, महणून त्याने एक 
जाग़यण जलाशय निर्माण केला. त्या नारायणाच्या बेंबीतून एक कमर बाहेर आले: आणि त्या कमब्ातून ब्रह्मा 
उत्पन्न झाला, त्याने पाहिले की, सर्वत्र पाणी पसरलेले आहे. त्याने आपल्या ओंजद्लीत पाणी घेऊन ते 
अलाशयाच्या पाण्यात टाकले , त्यावरोबर त्या पाण्यातून एक बुडबुड़ा वर आला , त्या बुढबु्यातूर एक पुरुष 
उत्पन्न झाला, त्याने ब्रह्माला सांगितले की, ' हे पुत्रा, त मृ्टी उत्पन्न कर." ब्रह्म त्याला सांगितले की, "मी 
बुझ्नापुत्रनसूत तूमाझा पुत्र आहेस."' यावरून त्यांच्यात विवाद सुरू झाला आणि ते दोषे (दिव्य) देवांची हजार 
वर्षे एकमेकांशी जलावर लत राहिले. तेव्हा महादेवाने असा विचार केला की , ज्याा मी मृष्टी उत्पन्न काष्यासाठी 
पाठविले ते दोधे आपस्तात भांडत- लद़त बसले आहेत. तेव्ह त्या दोधांच्या मधून एक तेजोमय लिंग उत्पन्न झाले 
आधि ते बघता बधता आकाशापर्वत वाढले. ते पाहन दोधेही आश्चर्यचकित झाले. त्यांनी अस्ा विचार केला 
की, या लिंगाचा आदि-अंत शोधून कादला पाहिजे, त्यांनी असे ठरविले की, आपल्या दोघांपैकी जो कोणी 
या लिंगाचा आदि-अंत शोधून कादून आधी पस्त येईल तो पिता आणि जो नंतर किंवा शोध न लावताच पसत 
बेईल तो पुत्र असे समजावबाचे. 

विष्णूने कासवाचे रूप धारण केले व तो पाताक्रच्या दिशेने जाक लागला आणि ब्रह्म हंसाचे रूप धारण 
कहन आकाशातून उडाला, दोधेही मनाच्या वेगाने निषाले. दिव्य सहन वर्षाप्॑त दोषेही जात गहिले. परंतु 
कोणालाच त्याचे टोक सापडले नही. तेत्ा विष्णु खालूर वर आणि ब्रह्मा वन खाली जाऊ लागला, ब्रह्ममे 
मनात विचार केला की, विष्णू टोकाचा शोध घेकन आला ठर मला त्याचा मुलगा बनावा लागेल. तो अम्ता 
विचार करौत असतानाच एक गाय आणि एक केतकीचे झाड वरून खाली आले. त्याग ब्रह्ममे विचारले की, 
“तुम्ही कोदून आलात?'' त्यांनी सांगितले की, “आम्ही हजार वर्षापासून या लिगाच्या आधाराने चालत येत 
आहोत."' ब्रह्माने विचारले, “या लिंगाचा शेवट कोठे तरी आहे की यही?" त्यांनी: सांगितले, ' ताही !'" 
ब्रह्मने त्यांगा सांगितले की, ''तुम्ही माइयाबरोबर चला आणि मी सांगतो तशी साक्ष दया. गाईने सांगावे की, 
“'मी या लिंगाच्या मस्तकावर दुधाच्या घारेचा वर्षाव करीत होते.'' आणि झाड़ाने असे सांगावे को, “मी या 
लिंगावर पुष्पवृ्टी करीत होते." तुम्ही अजञी साक्ष द्याल तर मी तुम्हाला तुमच्या ठिकाणावर बेऊन जाईन. ते 
महणाले, 'आम्ही खोटी साक्ष देणारनाही.."' हे ऐकताच ब्रह्म कुद्ध होऊन महणाला, “मी सांगतो तशी साक्ष 
तुम्ही देणार नस्ताल तर मी तुम्हाला आताच्या आता भस्म करन टाकतो." तेव्ह ते दोधे घाबरून महणाले , * भ्तू 
सांगतोस तशी साक्ष आम्ही देतो.' मग ते तिथे खाली उतरू लागले. 


5: व प जल न महर्षि दयानंद सरस्वती 


हेतिषे कु 'विष्णू तेथे आला होता. ब्रह्म तेथे जाऊन पोचल्यावर विष्णूला त्याने विचारले, 
“तुला धांग लागला की नाही? ” विष्णु रहणाला, 'मला काही याचा थांग लागला नाही."' ब्रह्मने सांगितले 
की, "मी याचे टोक पाहन आलो आहे."' तेब्हा विष्णू म्हणाला की, “'तुझ्या या म्हणण्याला साक्षीदार कोण 
आहे? ' तेव्हा गाय व केतकीचे झाड़ वांनी पुढ़े येऊन अशी साक्ष दिली की, ''आम्ही दोधे या लिंगाच्या 
मस्तकावर होतो हेव्हा हा ब्रह्मा तेथें आला होता."' त्यावरोबर लिंगातून शापवाणी बाहेर पडली. त्याने 
झाड़ाला असा शाप दिला की, 'ज्याअर्थी तू खोटे बोलला अहेस त्या अर्थी तुझे फूल माइयावर अधवा 
जगातील कोणत्याही देवावर बाहिले जाणार नाही आणि जो कोणी ते देवावर वाहौल त्याचा सत्यानाश होईल." 
त्याने गाईला अप्ता शाप दिला की, "ज्या वोंडाने तू खोटे बोललीस त्याच तोंडाने तू विष्ठा खाशौल. तुझ्या 
मुखाची पूजा कोणी करणार नाही. मात्र तुइ्या शेपटीची पूजा लोक करतील."' आणि। त्याने ब्रह्माला असा शाप 
दिला की, "तू खोटे बोललाम्. म्हणून जगात को णीही तुझी पूजा करणार नाहीं."' त्याने विष्णूला अम्ता वर 
दिला की, “तू खरे बोललाम म्हणून तुझी पूजा सर्वत्र केली जाईल. " 

यानंतरत्रह्मा व विष्णू यांनी लिगाची स्तुती केली. त्यामुे ते लिंग प्रसन्न झालें व त्यातून एक जटाबूटधारी 
मूर्ती बाहेर आली; आणि महणाली, “मी तुम्हाला सृष्टीची उत्पत्ती करण्यासाठी पाठविले असता ते न करता 
तुम्हीं आपस्तात का भांडत राहिलात? ' तेब्ह ब्रह्म व विष्णु यांगी विचारले, "आमच्या जबछ कसलीच सामग्री 
नसतानो आम्ही सुष्टी कशी निर्माण करणार ?”' यावर महादेवाने आपल्या जटेतून एक भस्माचा एक गोक़ा 
कादून दिला आणि म्हटले, “जा यातूनच तुम्ही सृ्टी निर्माण करा."' दरें. 

आता ही पुराणे रचणाययांना असे विचारले पाहिजे की, जेव्हा सृष्ट-तत्व आणि पंचमहाभूने ही अस्तित्वात 
नक्हती, तेब्हा ब्रह्मा, विष्णू, महेश यांचौ शरीरे, जल, कम, लिंग, गाय आणि केतकीचे झाड़ व भस्माचा: 
गोढ्वा ही कायतुमच्या बापाच्या घरातून येऊन पडली? 

भागवत पुराण समीक्षा 

याचप्रमाणे भागवतात असे मांगितले आहे की, विष्णुच्या नाभीतृन कम, कमझातून ब्रह्मा, ब्रह्माच्या 
उजव्या पायाच्या अंगठ्यापामूर स्वायंभुव व डाव्या परयाच्या अंगठ्यापायून शतरूपा राणी, ललाटपायून रद, 
मरीची आदी दहा पुत्र उप झाले . त्याच्यापायून दह प्रजापती झाले. त्याच्यातेर मुलींचा विवाह कश्यपावरोबर 
माला. त्यांच्यापैकी दितीपासून दैत्य, दनुपायून दारव, अंदितीपासून आदित्य, ४७% 
सर्प, सरमेपायून कुत्रे, कोल्‍्हे आणि इतर स्वियांपासून हत्ती घोडे, उंट, गाढव, रेडा, गवत, व 
बाभक्रौसारखे कारेरी वृक्ष उत्पन्न झाले. 

वा:! वा:! भागवत रचणाय्याची अक्कल काय वर्णावी ? भल्या माणसा, असल्या भाकडकधा लिहिताना 
धोडी देखील तुला शरम वाटली नाही ? तू तरठार आंध्षा बला की ? बनी पुरुषाच्या रजोवीर्यच्या: संयोगाने 
माणसेच जन्माला येतात; परमे श्राच्या सृष्टिक्रमाविरुद्ध पशु, पक्षी, साप वगैरे कंधीही उत्पन्न होऊ शकत 
नाहीत. हत्ती, उंट, सिंह, कु, गाढव, वृक्ष कौरे प्राणी व वनस्पती ख्लौच्या गर्भाशवात राह तती शकतील काय? 
आणि सिंहासारख्या हिस्त्र पशुंनी उत्पन्न झाल्यावर आईबापानाच कसें खाऊन टाकले नही? शिवाय मानवी 
शरीरातून पशुपक्षी, वृक्ष वैरे उत्पन्न होणें शक्य तरी आहे काय? 


आयविर्तीय मतांचे खंडन-मंडन २९० अकरावा समुल्लास 


लोकांनी रचलेल्या अत्यंत असंभव अश्ञा भाकडकथांवर अजून काही लोकांचा विश्वास बसतो, ही 
गोष्ट आहे. वा साफ खोट्या गोष्टी आंधडे पुरोहित आणि आतले वबाहेरे ढोल फुटलेले त्यांचे 
ऐकतात व त्यांवर विश्वास ठेवतात. ही केवढी आश्चर्याची गोष्ट आहे ! हो माणसे आहेत की इतर 
डोणी ? ही भागवतादी पुराणे रचणारे गर्भातच किंवा जन्मताच का उष्ट झाले नाहौत? किंवा जन्मास येतानाच 
कामेले नाहीत? तसे झाले असते तर आम्ही या पापापायून वाचलो असतो आणि आर्यावर्त देशाचे अनेक दु:खे 
टली असती, 
(प्रश्न) या गोष्टीच्या बाबतीत विरोध असप्याचे कारण नाही. महणतात ना, 'ज्याचे लम त्याचीच 
गाणी.' जैव्हा विष्णूची स्तुती करू लागतात तेव्ह ते विष्णूला परमेश्वर आणि इत देवांना त्याचे दासत ठरवितात, 
श्षिवाचे गुणगान करू लागले की शिवाला परमात्मा आणि इतना त्याचे किंकर बनरवितात. बाकी पसे्रराच्या 
आयेने सारे काही घड़ू शकते म्हणा ! परमेश्वर माणसापायून पशुपक्ष्यांची आणि पशुपक्ष्यांपायून माणसांची 
उत्पत्ती करू शकतो, नाहीतरी त्याने काही कारण नस्तांना आपल्या मायेने सदी सृष्टी निर्माण केलीच आहे की 
(त्याला काय अशक्य आहे? त्याला जे हवे अस्लेल ते सारे तो करू श॒कतो. 

(उक्त?) ओ भोव्या माणसांनो! लमामध्ये ज्याचे गुणगान केले जाते त्याला सर्वात श्रेष्ठ आणि इतराना 
त्याच्याहून तुच्छ ठखवीत नाहीत अधवा त्यांची निंदानालस्ती करीत नाहौत. निदान त्याला सर्वांचा बाप तर 
ठरीत नाहीत ना? बोला पुरोहितजी ! इतरांची खुशामत करणान्या भाट चारणांहूनही तुम्ही जास्त थापाडे 
आहात की नाही? ज्याच्या मागून जावयाचे त्याला सर्वा श्रेष्ठ ठरबावयाचे आणि ज्याला विरोध करावयाचा 
त्याला प्र्वात तुच्छ उखावयाचे हा कुटला न्याय? अर्थात तुम्हाला सत्य व धर्म वांच्याशी काय कर्तव्य आहे 
ऋणा! तुमचा स्वत:चा स्वार्थ स्राधला की झाले ! 

माया ही माणसामध्ये असू शकते. जो कोणी कपटौ, फसव्या असतो त्याला मायावी असे महणतात, 
परमेश्षरामध्ये कपट, फसवेगिरी वगरे दोष नसल्यामुके त्याला मायावी म्हणता येत नाही. जर सृष्टीच्या प्रारंभी 
कश्यप व त्याच्या बायका वांच्यापायून पशु-पक्षी, साप, झाडे वगेरे उत्पन्न झाली असतील तर आजकालही 
तशी ती का होत नाहीत? यृष्टीक्रमाच्या बाबतीत आस्ही यापूर्व जे लिहिले आहे तेच वरोवर आहे. पण पुरोहित 
मंडकली फपलली आणि त्यांती शाद्रवचनातूर वेगढेच अर्थ काढले. शतपथ ब्रह्मणात असे महटले आहे की, 

तस्मात काश्यप्य इमा: प्रजा: ॥ शपथ. प्रपा.७। ब्रा. ५ कं. ! | व. ५ 

महणजे ही सारी सृष्टी कश्यपाने बनविली आहे. 

कश्यप: कस्मात्‌ पश्यको भवतीति ॥। लिरुक्त अ. २/छ. २ 

सृष्टीकर्त्या पसमेक्षराचे नाव कश्यप अस्े आहे. कारण तो पश्यक (द्रष्टा) आहे, 'पश्वतीति पश्य:, पश्य 
एवं पश्यक:' महणजे जो निर्भ्रम होऊन चराचर जगताला, सर्व जौवांता व त्यांच्या कर्माना, सायया विद्यांगा 
यथावत पाहातो तो पश्यक होव. तोच कश्यप व तोच परमेश्वर होव. *आद्यन्तविपर्ययश्ष* या महाभाष्याच्या 
वचनानुसार पहिले अक्षर व अंत्वक्षए यांचा विपर्यास होऊन म्हणजे पहिले अक्षर शेवटी व शेवटचे अक्षर प्रथम 
वेऊन 'पश्थक' या शब्दापासूर 'कश्वप' हा शब्द बरला आहे. या शब्दाचा हा वैदिक अर्थ समजून न पेता भांग 
ढोसून सृष्टिक्रमाविरुद्ध भाकड़कथा रचण्यात' पुराणिकांरी आपला उन्म वाया घालविला, 


सत्यार्थ प्रकाश २९१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


प्राकंडेय' ८ असे लिहिले आहे की, देवांच्या शरीरांतून तेज बाहेर पडून त्याची 
एक देवी बनली. तिने महिषासुराला ठार मारले. त्याचेच दुसरे नाव रक्तबीज अप होते. त्या रक्तबीजाच्या 
शरीरातून एक जरी रक्तविंदू जमिनौवर पडला तरी त्या बिंदूपायून तसाच रक्तबीज राक्षस तयार होत असे. त्यापुढ्ले 
सारे जग सक्तबौजांनी भरून गेले. रक्ताच्या नद्या वाह लागल्वा, वौरे ००० 8५००९०२००४९ जर 
सक्तबीजांनी सारे जग भरून गेले होते तर देवी, तिचा सिंह आणि तिचे सेन्य कोठे राहत होते? हे रक्तबीज राक्षतत 
देवीपासून दूर राहत होते असे तुम्ही महणत असाल तर त्यांनी सारे जग व्यापून टाकले होते या महणण्यात काही 
अर्थ उर्त नाही. जर खरोखरीच सबंध जग रक्तबीजांनी भरूत गेले अस्लेल तर पशुपक्षी, मनुष्यादी प्राणी, 
पाष्यात राहणारे मासे, कासवे, सुसरी, मगरी करे जलचर, झाडे-बुडपे, वृक्ष वौरे कोठे रहिले असतील? 
बहुंधा ते सारे दुर्गापाठ रचणाय्या पुरोहिताच्या धरात पद जाऊन राहिले असतील !! पाहा, या लोकॉनी 
भगेच्या तारेत कसल्या भाकडकथा लिहन ठेवल्या अहेत. त्यांचा काही ठिकाणा नाही. 

आता ज्याला “श्रीमदूभागवत' असे म्हणतात, त्यात किती चमत्कारिक गोष्टी सांगितलेल्या अहेत ते 
पाहा. ब्रह्माला नारायणाने चतुःएलोकी भागवताचा जो उपदेश केला अहे त्यात तो म्हणतो, 

ज्ञान परम गुहां मे यद्विज्ञाससमन्वितम्‌। 

सरहस्य॑ तदड्नञ्च गृहाण गदित मया ॥। पराणवह। सके. २। अ. ९ इलो, ३० 

अर्थ : हे ब्रह्मेवा ! विज्ञान व रहस्य यांनौ युक्त असलेले आणि धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष यांचे अंग 
असलेलें माझे परमपुद्य ज्ञान तू माइयाकडून ग्रहण कर. विज्ञाययुक्त ज्ञान म्हटल्यानंतर पुन: परम हे विशेषण 
लावण्याचे काय कारण? आणि एकदा गुद्न अस्ते म्हटल्यानंतर पुनः रहस्वयुक्त महणुन द्िरुक्ती करण्याची काय 
आवश्यकता? अशा प्रकोरे आधारभूत अस्णारे मूछ एलोकच निरर्थंक असतील तर प्राय ग्रंथच निर्धक 
अम्नणारहे उधड आहे. भागवत्ाचे मृठ्च अस्े खोटे असल्याने त्यावरचा वृक्षहीं खोटाच असणार नाही काय? 
नारायणाने ब्रह्मदेवाला असा वर दिला आहे की, 

भवान्‌: 'कल्पविकल्पेषु न! बिमुहाति कर्िचित्‌॥ भ्राग, सके, २। अ. ९। लो. ३६ 
“तुला कल्प मणने सृष्टी व विकल्प महणने प्रलय यांपध्ये कथीही मोह होणार नाही."' हा वर पिकाला' 
असताही त्याने दशमस्क॑धात मोहित होऊन वत्सहरण केले. यापैकी एक गोष्ट खरी व दुसरी खोटी असणाए 
महणुन दोनही गोष्टी खोट्या ठरतात. जर वैकुंठामध्ये (राग) मोह, ऐप, क्रोध, ईर्पा, दु:ख कौरे गोष्टी गाहीत 
अप्े म्हणतात, तर मग सनकादिकांना वैकुंठाच्या दारात क्रोध का आला? जर क्रोध आला अप्रेल तरतो स्वाचि 
नाही. तेथे जय- विजय हे द्वारपाल होते. स्वामीची आज्ञा पाठणे हे त्याचे कर्तव्य होते. त्यांनी सनकादिकांना' 
अडबिले, हा काय त्यांचा अपराध झाला? त्यांचा अपराध नसताना त्यांगा शाप तरी का लागावा? परंतु त्यांगा 
तर “पृथ्वीवर जाऊन पडाल.” हा सनकादिकांनी दिलेला शाप लागला. यावरून अप्रे सिद्ध होते की, 
पृथ्वी नब्हती. तेथे आकाश, वायू, अनौ आणि जल ही चारच तत्वें अप्रणार, तर मग बैकुंठाचे दार, मंदिर, 
आणि पाणी हे कोणाच्या आधाराने राहिले होते? त्यानंतर जेव्हा जयविजयांनी सनकादिकांची स्तुती करूने 
विचारले की, “महाराज, आम्ही पुर: वैकुंठात केव्हा येड?”' यावर त्यांनी सांगितले की, ''जर तुम्ही नारायणाची 
सप्रेम भक्ती कराल तर सातव्या जन्मात आणि विरोध भक्ती कराल तर तिस्या जन्मात वैकुंटाला पस याल." 


आयविर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन २९२ अकरावा समुल्लास 


ऐड विचार करण्यासारखी एक गोष्ट आहे. ती अशी की, जयविजय हे नारायणाचे नोकर होते. त्यांचे 
उक्षण करणे, त्यांना साह्य करणे हे नारायणाचे कर्तव्य होते. जर कोणी| एसब्चाच्या नोकरांना अपराधाशिवाय 
दु:ख देऊ लागला तर त्या नोकरांच्या मालकाने त्या इसमाला जरब बसविली पाहिजे. तसे तो न करील तर 
त्याच्या नोंकरांची कोणीही दुर्दशा करील. खरे म्हणजे नारायणाने जयविजयांचा सन्‍्मान करू सनकादिकांना 
चॉगली शिक्षा धायला हवी होती, कारण त्यांगी आत जाण्याचा हड्ट का घरला? आणि नोकराशी भांढून त्यांना 
शाप का दिला? जयविजयांच्या ऐवजी सनकादिकांगा पृथ्वीवर ढकलून दिले असते तर तो नारायणाचा खरा 
न्याय झाला असता. नारायणाच्या घरातच एवढा अंधार महणजे अन्याय असेल तर जे वैष्णव स्वत:ला त्याचे 
सेवक समजतात त्यांची जेवढी दुर्दशा होईल तेवढी थोड़ीच ! त्यानंतर विरोधभक्ती करण्याच्या इच्छेने ते दोपे 
हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप यांच्या रूपने जन्मास आले. त्यांच्या पैकी हिरण्याक्षाला वरहाने मारले. ती कथा 
अश्ञी दिली आहे :- 

हिएण्या्ष पृथ्वीला चर्प्रमाणे गुंडाबून उजाला धेन झ्ोप गेला. विष्णूने वरहाचे महणजे ग़रहुकराचे 
रूप धारण करन त्याच्या डोक्याख्ाली असलेल्या पृथ्वीला आपल्या तोंढात पकडले. त्याबरोबर हिण्याक्ष 
जागा झाला. मगत्यादोधांचे युद्ध जुपले. त्यात वराहाने हिरण्याक्षाला मारून टाकले, 
येधे असा प्रइन उपस्थित होतो की, पृथ्वी गोल आहे की चरईसारखी सपाट? या ग्रशनाचे उत्तर पुराणिक 
लोक वेक शकणार नाहीत. कारण ते भूगोल विद्येचे शतरू आहेत. हिएपा्षाने पृथ्वीला चट्आमाणे गुंडादून 
उशाशी घेतले, तर तो स्वतः: कशावर झोपला? आणि वराह तरी कशावर पाय देकन धावत आला? त्याने 
पृथ्वीला तोंडात धरून ठेवले होते. मग ते दोषे कशावर उपे राह लले? तेथे उधे राहता येईल अशी दुफरी 
जागाच नत्हती. बहुधा भागवतातील पुराणे रचणान्या पुराणकारांच्या छातीवर उधे राहून त्यागी युद्ध केले 
अस्ावे आणि खुद पुराणकार कशावर झोपला अप्लेल? है म्हणजे थापाइ्ांच्यो परी जमून इतर धापाड्यांनी 
एकमरेकांना लोणकह्या थापा माराव्यात तशातलेच आहे. अश्ञा मेढ्राव्यात थापाना काय तोटा? 
आता हिरण्यकश्यपूची कथा ऐका. त्याचा प्रल्हाद नावाचा मुलगा पक्का ईश्रर भक्त होता. त्याचा बाप 
त्याला शिकण्यासाठी शाक्रेत पाठवीत असे. तेथे प्रल्हाद आपल्या शिक्षकांना सांगत असे की, "माया 
पाटीवर 'राप राम! असे लिहन दा" त्याच्या बापाला हे कछताच तो प्रल्हादला म्हणाला, * तू माइया शत्रूचे 
भजन का कस्तोस? ” परंतु त्याचे हणने प्रल्हादाने ऐकले नही: तेव्हा हिएप्यकश्यपूरे त्याचे हात पाय बांधून 
त्यालाडोंगरावरून खाली फेकून दिले आणि विहिरीत ढकलून दिले. परंतु त्याला काहीही झाले नाही, तेब्हा 
त्याने एक लोखंडाचा खांब अमीमध्ये लाल होईपर्यत तापविला आषि प्रल्हादाला सांगितले, *" तुझा इृष्ट देव 
ग़म जर खरा अस्ेल तर तू या खांवाला मिठी मारलीस तरी तुझे अंग भाजणार नाही. प्रल्हाद त्या खांबाला मिठी 
माण््यासत तयार झाला. परत त्याच्या मनात शंका उत्पन्न झाली की, या खांबाला मिठठी मारल्यास मी होरपढून 
जाणारनाही ना ? त्याच वेकली नारायणाने त्याला एक चमत्कार दाखविला. त्या तापलेल्या खांबावरून मुग्यांची 
एकरांग चालत असलेली त्याला दिसली. ते पाहताच त्याचा निश्चय पक्का झाला आणि त्याने चटकन पुढ़े होऊन 
त्याखांबाला मिठी मारली. त्यावरोबरतो खांब दुभंगला. त्यातून नृसिंह प्रकट झाला आणि त्याने हिएप्यकश्यपूचे 
पोट फाडून त्याला ठार मालले. मगतो प्रल्हादाचे अंग प्रेमाणे चाटू लागला. त्याने प्रल्हादाला वर मागण्वास 


सत्यार्थ प्रकाश २९३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


सांगितले तेव्हा प्रल्हादाने -> सदूगती मिक्रावी, असा वर मागितला. नृप्तिहाने त्याला वर दिला 
की, “तुझे एकवीस पूर्वज (पिढ्या) सदूगतीला जातील."” 

आता पहा ! हीही तसलीच भाकडकथा आहे. भागवत वाचणाय्या किंवा ऐकणान्या एजाद्या भक्ताला 
पकडून डोंगरावरून खाली फेकून दिले तर काय होईल? तो जिवंत राहणार नाही . कोणीही नारायण त्याला 
वाचवायला येणार नाही. तो चक्काचूर होऊन मरूत जाईल. प्रल्हादाचा बाप त्याला शिकण्यासाठी शाल्रेत 
पाठवीत होता. यात त्याने काय वाईट केले ? आणि तो प्रल्हाद असा मूर्ख की विद्या शिकायद्ी सोडून बैरागी 
होऊ इच्छित होता. ज्त्या खांबावरून मुंग्या चालत होत्या आणि त्याला ट्यईं केल्यानंतरी प्रल्हाद भाजला 
नाही, ही गोष्ट जो कोणी खरी मानीत असेल त्यालाही जल्त्या खांबाला बांधून टाकले पाहिजे. तो जर भाजला 
नही क प्रल्हादाचे अंग पोढले नाही, असे समजता येईल. शिवाय जत्या खांबात गहिलेला नृतिह कप्ता जद्धून 
गेलानाही ? 

सनकादिकांनी तिस्या जन्मात पुन: वैकुंठाला येण्याचा वर जयविजयांना दिला होता, त्याचा विसर 
तुमच्या नारायणाला पडला काय ? भागवततात सांगितल्याप्रमाणे ब्रह्मा, प्रजापती, कश्यप, हिरण्याक्ष व 
हिरण्यकश्यपू या चारच पिढ्या झाल्या असताना नृसिंहाने कुठल्या एकवीस पिदयांचा उद्धार केला ? खुद 
प्रल्हादाची पिढौ ही पाचवी पिढी होय. मण एकवीस पिद्धांना सदगती मिल अपसे सांगणे खुलेपणच ने 
काय? पुढे तेच हिए्याक्ष व हिरण्यकश्यपू हे रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र (वक्रदंत) झाले अप सांगितले 
आहे. मग नृसिंहाचा वर कोठे गेला ? अशा मूर्खपणाच्या गोष्टी मूर्ख लोकच सांगतात, ऐकतात व मानतात. 
विद्वान लोक तसे करत नाहीत. 

पूतना व अक््र वांच्याविषयी भागवतात अशाच गण्पा आहेत. 

रथेन' ॥ भाग. सके. १० अ, ३९ इलो. ३८ 

जगाम' 'प्रति॥ भाग. स्कं. १० अ. ३८। लो. २४ 

कंसाच्या सांगण्यावरून वायुवेगाने धावणाय्या घोडघाच्या रथात बसून अक्रूर सूर्योदय होत असतांना 
निधाला आणि चार मैल दूर असलेल्या गोकुछात सूर्यास्ताच्चा वे पोचला. बहुधा ते घोडे भागवत लिहिणायया 
भोवती प्रदक्षिणा घालीत राहिले असावेत किंवा वाट चुकून भागवतकाराच्या घरी जाऊर घोड़े हाकणारे सारधी 
व अक्रूर झोपले असावेत. पुतनेचे शरीर सहा कोम् रूंद व त्याहन लांब होते असे भागवतात लिहिले आहे. 
अ्रीकृष्णाने तिला मारून मधुरा व गोकुक यांच्चामध्ये टाकले महणे. जर खरोखरीच तिचे शरीर एवढे अवाहव्या 
असते तर मथुरा व गोकु् ही दोन्‍्ही गावे त्या शरीराखाली दबली गेली असती आणि त्यात पुराणकाराचे घरही 
सापडून चक्काचूर झाले असते. अजामिकाची कथाही अशीच विसंगत आह. त्याने नरदाच्या सांगण्यावरून 
आएल्वा मुलाचे नाव 'नारायण' अस्रे ठेवले होते. मरणाच्या वेक्ी त्याने आपल्या मुलाला हाक मारली. ती 
ऐकून नारायण महणजे प्रत्यक्ष परमेश्वर धावून आला. नारायणाला अजामिक्राच्या अंत:करणातील भावना 
कढ्लली नाही काय ? अजामीर त्याच्या मुलाला हाक मारीत आहे, आपल्याला नब्हे. एढेही परमेश्नराला 
समजले नाही काय ? नामाचे माहात्म्य एवटे मोठे असेल तर आजकालही नारायणाचे स्मरण करणाय्यांची दुःखे 
दूरकरण्यासाठी परमेश्वर का धावून येत नाही ? ही गो खरी असली तर कैदी लोक नारायण नारायण असा जप 
करून तुरूंगातून का सुटून जात नाहीत ? 


आर्वित्तीय मतांचे खंडन-मंडन र्श्थ अकरावा समुल्लास 


हि प्रकार ज्योतिषशाब्राच्या विरुद्ध मुमेरू पर्वताचे परिमाण लिहिले आहे. तसेच, प्रियव्रत राजाच्या 
स्थाच्या चाकोरीतून समुद्र निर्माण झाले, एकूण एकोणपन्नास कोटौ बोजन पृथ्वी आहे कौरे असंख्य भाकडकथा 
भागवतात आहेत. त्याची मोजदादही करता येणार नही. 

हैं भागवत बोबदेवाने (बोपदेवाने) रचले आहे. त्याचा भाऊ जयदेव याने 'गीतगोविंद' लिहिले आहे. 
'हिमाद्री' नावाचा एक ग्रंथ त्याने रचला आहे. त्यात तो लिहितो की, 'श्रीमद्भागवत पुराण मी रचले आहे. तशा 
अर्थाच लोक त्या ग्रंधात आहेत. त्या पुस्तकाची (पोथीची) तीन पाने आमच्याजवर होती. त्यांतील एक पान 
आता हखले अहे. त्या पानामध्ये त्याने जे काही लिहिले होते त्याचा सारांश सांगणारे दोंन श्लोक आम्ही 
बनविले अत. ते पुढे देत आहोत, ज्यांगा मूठ मजकूर पाहवयाचा अप्रैल त्यांनौ 'हिमाद्ी' ग्रंधाचे अवलोकन 
करवे.' आम्ही रचलेले एलोक अस्े आहेत, 

हिमाद्रेः सचिवस्यार्थे सूचना क्रियतेउधुना। 

स्कन्धा5ध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासत: ॥१॥ 
श्रीमद्भागवर्त नाम पुराण च मयेरितम्‌। 

बिदुषा बोबदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम्‌॥२॥ 

त्या हरवलेल्या पानात अशाच प्रकारचे एलोक होते. राजाचा सचिव हिमाद्री थानें बोबदेव पंडिताला 
सांगितले की, “तू रचलेल्या श्रीमद्धागवताचे संपूर्ण श्रवण करण्यास मला सवड़ नाही. महणून तू संक्षिप्रणणे 
श्लोकबद्व सूचीपत्र तयार कर. ते पाह श्रीमद्वागवताची कथा मला थोडक्यात समजाऊन पता येईल,"' कहणून 
बोबदेवाने एक सूचीपत्र तयार केले. त्यातील हरबलेल्या एका पानात दहा श्लोक महणून अकराव्या एलोकापायून 
पुढचे लोक खाली उद्धृत करीत आहोत. हे खाली लिहिलेले सर्व लोक बोबदेवाने रचले आहेत : - 
बोधयन्तीति हि प्राहु: श्रीमद्भागवत पुनः । 

पद्च प्रश्ा: शौनकस्य सूतस्यात्रोत्तरं न्रिषु ॥११॥ 

प्रश्नावतारयोऔब व्यासस्यानिर्वृति: कृतात्‌। 

नारदस्यात्र हेतृक्ति: प्रतीत्यर्थ स्वजन्म च॥ १२॥ 

सुप्तध्न॑ व्रोण्यभिभवस्तदस्त्रात्पाण्डवा वनम्‌। 

भीष्मस्य स्वपदप्राप्ति: कृष्णस्य द्वारकागम: ॥१३॥ 
श्रोतु: परीक्षितों जन्म धृतराष्ट्रस्य निर्मम: । 

कृष्णमर्त्यत्यागसूचा ततः पार्थमहापथ: ॥१४॥ 

इत्यष्टादशभिः ५४ क्रमात्‌ स्मृत: । 

स्वपरप्रतिबन्धोन स्फीतं राज्यं जहो नृप: ॥१५॥ 

इति बै राज्ञो दादब्ोक्ती प्रोक्ता द्रौणिजयादय: ॥१६॥ 
इति प्रथम स्कन्धः ॥ १॥ 

याप्रमाणे बारा स्केध्रांचे सूचिपत्र बोबदेव पंडिताने तवार करून हेमाद्रीच्या सचिवाला दिले. कोणाला ते 


सत्यार्थप्रकाश २९५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


3 पाह्मवयाचे अस्लेल तर त्याने बोबदेवकृत हिमाद्री नामक ग्रंथात ते पाहवे. अशाच प्रकारे इृतर 
पुराणांमध्येही भाकडकथा भरलेल्या आहेत. एकाहन एक पोरकट चमत्कार त्यात आहेत. 
श्रीकृष्णाचा जो इतिहास महाभारतात दिलेला आहे तो अत्यंत उत्तम आहे. त्यांचे गुण, कर्म, स्वभाव व 
चाउिय ही महापुरुषाला शोभावीत अशी आहत. त्यामध्ये श्रीकृष्णाने जन्मापासन मरणापर्यत कसलेही 
अधर्माचरण केले नाही, अथवा कोणतेही दुष्कृत्य त्याच्या हातून घडले गाही, असे लिहिले आहे. परंतु वा 
भागवत्काराने वाटेल ते अनुचित दोष कृष्णाच्या माधी मारले आहेत. दूध, दही, लोगी इत्यादीची चोरी, 
कुब्जादासीशी समागम, परश्नियांशी रापक्रीडा इत्यादी खोटेच दोष श्रीकृष्णावर लादले: आहेत. ते सारे वाचून 
व इतरांना वाचून दाखवून, स्वतः ऐकून व इतरोना ऐकवून इतर पंथाच्या लोकांनी श्रीकृष्णाची बदनामी 
चालविली आहे. भागवत मसते तर श्रीकृष्णासारख्या महात्म्यांची खोटी निंदा मुछीच झाली गसती. 
शिवपुराणामध्ये बारा ज्योतिलिंगाची कथा आहे. ती कथा सर्ववैव अशक्य कोटीतील आहे. नाव ठेवले आहे 
ज्योतिलिंग, परंतु त्यात प्रकाशाचा लवलेश नाहौ. राज़ीच्या अंधारात दिव्याचा उजेड नसेल तर ते लिंग दिसत 
नाही. त्या साया पुराणकारांच्या धापा आहेत. 

समीक्षा 


ग्रहपूजा 

(प्रश्न) जेव्हा वेदाध्ययन करण्याची क्षमता माणसांमध्ये राहिली नाही तेव्हा स्मृरतीची रचना केली गेली. 
जेब्हा स्मृतीचे अध्ययन करण्याएवी बुद्धी राहिली नाही तेव्हा शास्त्रे लिहिली गेली. जेव्हा शान्नाध्ययन 
करण्याचे सामर्थ्यही नाहीसे झाले तेव्हा पुराणे रचली गेली. स्त्रिया आणि शुद्र यांना वेद वाचण्याचा किंवा 
ऐकण्याचा अधिकार ससल्यामुद्े केवक त्यांच्यासाठीच पुराणे रचण्यात आली, 

(उत्तर) तुमचे हे म्हणणे चुकीचे आहे. कारण साम्थ्य हे अध्यवन-अध्यापनानेच प्राप्त होत असते आणि 
वेद वाचण्याचा व ऐकण्याचा अधिकार सर्वाग़ आहे. प्राचीन काली गार्ग वर ्लियांनी वेदाध्ययन केले होते; 
आणि छांदोग्यमध्ये जानश्रुती नावाच्चा शुद्रनेही रैक्यमुननीकडे वेदाध्ययन केले होते. यजुर्वेदाच्या २६व्या 
अध्यायातील दुम्यय मंत्रात असे स्पष्ट सांगितले आह की वेद्पठन व वेदश्रवण करण्याचा अधिकारमुष्यमात्राला 
आहे. अशा स्थितीत ज्यांती पुराणासारखे असत्य ग्रंथ लिहिले आणि लोकांना सत्यप्रंधापासून विमुख करून 
आपल्य स्वार्थाच्या जाल्यात अडकबिले, त्यांना महापापी म्हणावयास नको काय? पाहा ! या पुराणिकांनी 
नवग्रहांचे भ्रमाचे जाके पसरून निर्माण करून विद्याहीन लोकांगा कसे जखडून दाकले आहे :- 

“आ कृष्णेन रज॑सा.? ॥३॥ दूर्वाचा कं यबु- अ. ३। मं. ४३ 

“इम देंवा3असप॒त्न ६ सुंवध्बम्‌.” ॥२॥ उंद्ादामंत्र तु अ ९ में: ४० 

“अग्रिमूर्द्धा दिव: क॒कुत्पर्ति:.” ॥३॥ रंगछाचामंत्र बहु. अ. ३ मं. १२ 

“उद्‌बुध्यस्वाग्रे. ? ॥४॥ वुषाछामंत्रयजु: अः १५मं. ८४ 

“बृहंस्पते अति यदरयों .” ॥५॥॥ बृहस्हिवा मंत्र बु. अ. द्वाम. ३ 

“शुक्रमन्ध॑सः .? ॥६॥। शुकाच कं पु, अ. १९ मं. ५५ 

“शन्नों देवीरभिष्ट॑य.” ॥७॥॥ शतौदा मंत्र वजु. अ.२७ में. १२ 


आर्वाविर्त्तीय मताचे खंडन-मंडन २९६ अकरावा समुल्लास 


दर नशित आ भुंब.! ॥८॥। 7हूदा मंत्र व. अ. २» ६. ३९ 

“केतु कृष्बज्नकेतले. ” ॥ ९॥। वास केतूची कण्डिका म्हणतात, वु अ. २९ में ३७ 

(आ. कृष्णेन.) मूर्य आणि भूमीचे आकर्षण. ॥१॥ हा मंत्र चंद्रासाठी आहे असे समजतात. त्यात 
रजगुणाचे विधान आहे, ॥२॥ मंगछ्लासाठी याचा जप करतात. यात अमीचे वर्णन आहे. ॥३॥ हा मंत्र 
बुधासाठी आहे असे समजातात. वात यजमान वर्णन आहे. ॥ ४॥ गुरुसाठी वा मंत्राचा जप केला जातो. यात 
विद्वानांचे गुण वर्णिले अहेत. ॥५॥ हा मंत्र शुक्रासाठी जपतात. त्यात अन्न व वीर्य बांची चर्चा आहे. ॥६॥ हा 
मंत्र शनीसाठी आहें असे समजतात, वात जल, प्राण व परमेश्षर यांचे वर्णन आहे. ॥७॥ हा मंत्र राहुसाठी आहे 
अशी समचूत आहे. वात मित्रविषयक चर्चा आहे. ॥८॥ हा मंत्र केतूसाठी आहे अमे मानले जाते. पु त्यात 
ज्ागग्रहणासंबंधी विवेचन आहे. सायंश, वा मंत्राचा ग्रहाशी कही ही संबंध नाही, पर त्यांचा अर्थ न: समजल्यापुक्ठे 
पुशाणिक भ्रमात वावस्त आहेत. 

(प्रश्न) ग्रहांचा काही परिणाम माणसांवर होतो की नही? 

(उत्तर) हे भटभिश्षुक जसे सांगतात तसा परिणाम मुहौच होत नाही. परंतु नैसगिक परिणाम होत 
अस्ततात. ठदाहरणार्थ, पुर्याच्या किरणांपासूर उष्णता व चंद्राच्या किरणांपासून शौतलता प्राप होते. तसेच 
ऋतुचक्रानुसार हवामानात जे बदल घड़ून येत असतात त्यांच्यामुद्े उष्णता व थंडी निर्माण हो ऊन माणसाच्या 
प्रकृतीच्या अनुकूल-प्रतिकूल परिणाम होऊन त्याला सुख किंवा दुःख होत अप्ते, पण: जोशौबुवा लोकांना 
फ़सविष्यास्ाठी सांगतात, महाराज ! शेटजी ! यजमान ! आज तुमच्या पत्रिकेतील चंद, मूर् 'त्यादी क्रूर प्रह 
अश्मस्थानी आले अहेत, शनौची साडेसाती मुरू झाली असून त्याची वक्ष तुमच्या पायावर पडली आहे. 
त्यामुक्के तुम्हाला अद्डीच वर्षे फारच त्रास होणार आहे. तो तुम्हाला घरदार सोडायला लावून देशोधडौला 
लावील, मात्र तुम्ही दान, जप, पूजा, पाठ कौरे करून ग्रहांचौ शांती कराल तर साया दु: खापासून तुमचा 
बचाव होईल." 

या लोकांना सांगितले पाहिजे की, ''अहो भटजीबुवा ! तुमचा आणि ग्रहचा काय संबंध ? ग्रह हौ काय 
चीज आहे ?” 

(जोशीबुबा) - ३२४४४ जगत्सवं मन्‍्त्राधीनाञ्न देवता: । 

मन्त्रा ॥ 


पाहा! केवढ़ा मोठा पुरावा आहे ! सारे जग देवांच्या आधीन आहे. सगे देव मंत्रांच्या आधी आहेत 
आपणि ते मंत्र ब्राह्मणाच्या आधीन आहेत. म्हणून ब्राह्मणांना देव असे म्हणतात. बाटेल त्या देवाला मंत्र 
सामथध्यनि बोलावून, प्रसन्न करून घेऊन आपले काम त्यांच्याकडून करूर धेण्याचा अधिकार आम्हालाच 
आहे. आमच्याजबक् मंत्रसामर्ध्य नसते तर तुमच्या सारख्या नास्तिकानी आम्हाला वा जगात: राहु दिले उसते. 

(सत्यबादी) चोर, दरोडेखोर, दुष्कृत्ये करणारे हे सारेही तुमच्या देवांच्या आधीन असतील ना ? मग 
देवच त्यांच्याकडून दुष्कृत्ये करवून घेत असतील नाही ? तसे असेल तर तुमचे देव आणि राक्षस यांच्यामध्ये 
काय फरक ? मंत्र तुमच्या कह्यात अस्रतील तर तुम्ही त्यांच्याकडून वाटेल ती कामे करवून धेऊ शकत असणार. 
मंगत्या मंत्रांच्या साहाने देवांगा वश करन घेऊन तुम्ही राजे लोकांचे खजिने आणून आपल्या घरात ते का 


सत्यार्थप्रकाश २९७ महर्षिदयानंद सरस्वती 


भरून ठेवीत नाही ? आणि स्वस्थ बसून आनंद: डे उपभोगीत नाही ? अस्ते घरोधरी जाऊन शर्रीस़ाठी तेलाचे 
छायादान मागप्यासाठी तुम्ही दारोदार भीक कश्ञाला मागता ? ज्याला तुम्ही घनदेवता समजता त्याला आपल्या 
मंत्राने वश करून घेऊन भरपूर धन मिक्रवा की ! बिचाय्या गरिबांता का लुटता ? 

तुम्हाला दान दिल्याने ग्रह प्रसन्न होतात आणि न दिल्‍्याने रु होतात असेतुम्ही मणता, तरमगयूर्य कौरे 
ग्रहांची प्रसन्नता व अप्रसन्नता कशी असते ते आम्हाला प्रत्यक्ष दाखवा. सूर्य, चंद्र कौर ग्रह ज्याच्या अध्म स्थानी 
(महणजे अनुकूल) आहेत असा एकमाणूस: 'आणिहे ग्रह ज्याच्या तृतीय स्थानी (म्हणजे प्रतिकूल) आहेत असा 
दुपा प्राणूम ध्या. त्या दोधांगा ऐन ज्येष्टाच्या भर दुपारच्या उन्हात तापलेल्या जमिनीवरून अनवाणी चालायला 
लावा, आता सूर्य ज्याला अनुकूल हे त्याचे शरीर व पाय होरपहठता कामा नयेत; आशि तो ज्याला प्रतिकूल 
हे त्याचे पाय होरपढले पाहिजेत. तसेच परौष महिन्यात पौर्णिमेच्या री त्या दोधागा रात्रभर उपडया अंगाने 
उसे कैले आणि त्यापैकी एकाला थंडी वा्जली व दुस्याला वाजली नाही तरगह हे क्रूर अधवा प्रौम्य हटचे 
अस्तात हे तुमचे म्हणणे आम्ही परान्य करू. 

ग्रह तुमचे गातेवाईक किंवा इश्मित्र आहेत काय ? तुमचे टपाल किवा वार त्यांच्याकड़े जाते आणि 
त्यांच्याकडू तुम्हाला पत्र, तार वौरे येते काय ? किंवा तु्दी त्यांच्याकडे जाता: अधवाते तुमच्याकडे पेतात ? 
तुपच्याजवर मंत्रसामर्ध्य असेल तर तुम्ही स्वत: राजा किंवा धपाढ्य का होत नाही? किंवा श्यूंग मंत्रसामथ्यति 
आपल्या आधीन का करौत नाही ? 

वेद व ईश्वराच्या आज्ञेविरुद्ध फलज्योतिषाच्या अशा प्रकारच्या' 'पोपलीला चालवणारे नास्तिकच होत. 
ज्यालाग्रहदश प्राप्त झालेली अहे त्याने तुम्हाला दानधर्म करण्याऐवजी स्वत:च त्या दानाचा उपभोग पेतल्यास 
काय हककत ? “आम्हालाच दान दिले तर ग्रह प्रसन्न होतात, इतना दिल्यास ते प्रसन्न होत नाहीत,"' असल तुपचे 
म्हणणे असेल तर काय तुम्हीग्रहंघा मक्ता घेतला आहे ? जर तुम्ही तप मक्ता बेतला: अस्लेल तर सूर्य कौर ग्रहांना 
तुम्ही आपल्या घरी बोलावून ध्या आणि जबूून मा, 

खरी गोष्ट अशी आहे की, सूर्यादी लोक चेतन नसूत जड (अचेतन) आहेत. ते कोणालाही सुख अथवा 
दुःख देण्याचा प्रयल करू शकत नाहौत, परंतु ग्हदागावर पोट भरणारे तुम्ही लोक मात्र इतरांना छछणारे 
मूर्तिमंत ग्रह आहत. ग्रह या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला लागू पडतो. 'ये गृहणनिते ग्रह: महणने जे (दान) ग्रहण 
करता त्यांना ग्रह अपर महणतात. जोपर॑त तुमे पाय एज, श्रीमंत, शेट, सावकार व गरीब लोकांपय॑त जाऊन 
पोचत नाहीत तोपपैँत कुणालाही नवग्रहंची आठवण देखील होत नाही. जेव्हा तुम सा्षात सूर्य, शी वौरे 
गरहांचे मूर्तिमंत क्रूर रूप धारण करून त्यांच्या राशीला जाऊन बसता तेव्हा दान 'घेतल्याखेरीज त्यांना पुल्ठीच 
पोढ़ीत गाही. जे लोक तुमच्या कचाट्यात सापड़त नाहीत त्यांना तुम्ही नास्तिक रहणुन त्यांची निंदा करीत 


फिखा. 

(जोशीबुबा) ज्योतिषाचे प्रत्यक्ष फ तुम्हौच पाहा वा! आकाशात राहणो यूर्व, चंद्र, राह, केतू यांच्या 
संयोगापुक्े जे ग्रहण घड़ून येते त्यासंबंधी आम्हो आधीच सांगू शकतो. जसे ते ग्रहण आम्ही वर्तविल्याप्रमाणे 
ठराविक वे दिसते ते ग्रहांचे फरही प्रत्यक्ष दिसते. ग्रहामुल्ेच माणते श्रीमंत, गरीब, राजा, रंक, सुखी किंवा 
दुःखी होतात. 


आरवर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन र्श्ट अकरावा समुल्लास 


ग्रहणरूपी जे प्रत्यक्ष फक दिसते ते गणितविद्येचे फछ आहे, फलज्योतिषाचे नब्हे. 
गणितविद्या ही खरी आहे. परंतु फलज्योतिष विद्या स्वाभाविक संबंधजन्य गोष्टी वगछ॒ता साफ खोटी आहे. 
अनुलोम किंवा प्रतिलोम गतीने फिरणारे पृथ्वी व चंद्र हे ग्रह अमुक वेल्ली कोठे असतील ते गणिताच्या साह्याने 
मात होते. त्यावरून अमक्या वेल्ठी अमक्या देशात खग्रास किंवा खंडग़रास सूर्यग्रहण किंवा चंद्रग्हण दिसेल 
असे खूप आधी सांगता येते. जसे, 


३48०2-४०६ १८०९ कम ॥ ऋलाए्व अ. ५4. ४ 
हे सिद्धान्त! हे. सूर्॑सिद्धान्त वर ग्रंथांमध्येही असेच सांगितले आहे. त्याचा अर्थ 
अस्ा की, “जेव्हा सूर्य व भूमी (पृथ्वी) वांच्याम्रधय चंद्र येतो तेव्हा सूर्यग्रहण होते आणि जे सूर्य व चंद्र 


यांच्यामध्ये पृथ्वी येते तेव्हा चंद्रगरहण होते." महणने असे की, चंद्राची छाया (सावली) पृथ्वीवर पडली की 
सूर्यग्रहण आणि पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडली की चंद्रग़हण होते. पूर्व स्वत:च प्रकाशरूप असल्यामुद्रे 
त्याच्यावर कोणाची छाया पड़ शकत नाही. परंतु ज्याप्रमाणे दिवा व आपण यांच्यामध्ये एखादी वस्तू धरल्यास 
दिवा तिच्या आडोश्याला जातो व तो आपल्याला दिसत नाही. त्याचप्रमाणे यूर्यग्रहणामध्ये पृथ्वी व सूर्य 
यांच्यामधये चंद्र आल्याने पूर्य दिसेनासा होतो व आपल्या बाजूला सावली पढ़ते त्यालाच सूर्यग्रहण म्हणतात. 
चंद्रगहणाच्या वे पृथ्वीपुले अशीच स्थित घहून येते. 

माणसे श्रीमंत, गरीब, प्रजा, राजा, रंक वगरे बनतात ती त्यांच्या कर्मामुके बनतात. ग्रहांमुल्े नब्हे, अनेक 
ज्योतिषी आपल्या मुला-मुलींची लगे ग्रहंचे गणित मांडून, शुभ मुहूर्तावर करतात. तरीही त्यापैकी काही लग्रे 
पतिपर्लीमधील बेबनावामुक्ले अयशस्बी होतात. काही मुली विधवा होतात तर काही पुरुष विधुर होतात, 
फलज्योतिष खरे असते तर अस्े का झ्ाले असते ? म्हणून कर्माची गती खरी असून ग्रहांची गती सुखदुःखाला 
कारणीभूत गसते असेच म्हणावे लागते. 

खरे महणजे ग्रह आणि पृथ्वी ही दोन्ही अवकाशाच्या पोकक्लीत एकमेकांपासून इतकी दूर आहेत की कर्त्ता 
व्कर्म या नात्याने त्यांचा परस्परांशी कसलाहो साक्षात संबंध असू शकत नाही. कर्म करणारा व त्या कर्माचे 
फक्रभोगणारा जीव आहे आणि कर्मांची (सुख-दुःखरूप) फके भोगावयास लावणागा पस्मात्मा अहे. 

प्रहांची फक्रे माणपाला भोगावी लागतात असर तुम्हो मानीत असाल तर या प्रश्नाचे उत्तरद्या की, ज्या क्षणी 
एका माणसाचा जन्म होतो, त्या क्षणाला तुम्ही 'ध्रुवात्रुटी' समजून त्याची जन्मकुंडली मांडता त्याच क्षणी या 
पृथ्वीच्या पाठीवर दुस॒न्या एखाद्या माणसाचा जन्म होतो की नाही ? होत नाही असे म्हणणे असेल तर ते साफ 
खोटे आहे आणि जर होतो अस्े तुम्ही म्हणत अस्नाल तर एका चक़वर्ती राजाच्या जन्मक्षणी जगामध्ये अन्यत्र 
जन्माला येणारा दुसरा माणूस चक्रवर्ती राजा का होत नाही ? आता तुम्ही जर म्हणत अस्ताल की, सारी पोट 
भरण्यासाठी आम्ही चालबिलेली तिकडम बाजी आहे, तर मात्र तुमचे महणणे कोणीही मान्य करील. 

मृतक-श्राद्ध समीक्षा 

(प्रश्न) गरुडपुराणही खोटे आहे काय ? (उत्तर) होय. ते साफ खोटे आहे. 

(प्रश्न) मग मेलेल्या जीवाची काय गती होते ? 

(उत्तर) त्याने जशी करें केली असतील तशी त्याची गती होणार. 


सत्यार्थ प्रकाश २९९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


कु गरुड पुराणात अस्ले लिहिले आहे की, यमपुरीचा राजा यम असून चित्रगुप्त हा त्याचा मंत्री आहे. 
काजकाच्या डोंगरासारखे प्रचंड व भयंकर असे त्याचे दूत शरीरधारी जीवाला पकड़ून घेऊन जातात; आणि 
त्यांच्या पापपुण्यांनुसार त्यांना नरकात किंवा स्वर्गात टाकतात, म्हणून मृतात्म्यासाठी दान, पुष्य, श्राद्ध, 
तर्पण कौरे करतात आणि वैतरणी नदी तरून जाष्वासाढी गोदान केले जाते या सगल्व्याच गो्टी खोट्या 
कशा असतील ? 

(उत्तर) वा सगढया भाकडकथा भटाभिश्षुकांनी रचलेल्या आहेत. इतरत्र जीव यंमलोकी जातात 
आपणि धर्मशज (यम) व चित्रगुप्त वर त्यांचा न्‍्यायरिवाडा करतात, मग जे जीव यमलोकात राहतात आणि पापे 
कर्तात त्यांचा न्यायनिवाडा करणागा दुस्तरा एख्ादा यमलोक असला पाहिजे असे मानावे लागेल, तसेच 
यमरदूतांची शरीरे पर्वतप्राय असतील तर ती दिसत का नाहीत ? आणि मरणाया जीवांना नेष्यासादी ते त्यांच्या 
घरात कसे जातात? त्यांच्या दारातून त्यांचे बोट देखील आत शिरणार नाही आणि लहान गह्लौबोछातून जाताना 
ते अडकून क्ते बसत नाहीत ? तुम्ही अस्े म्हणाल की , ते सूक्ष्मदेह धारण करतात, मग त्यांच्या मूलच्या पर्वतमय 
शरीरातली अवाढव्य हाडे भटजीबुवा आपल्या घराखेरीज दुसरीकड़े कोठे ठेवणार ? 

जेब्हा अरण्यात आग लागत तेव्हा किडे, मुंग्या वर क्षुद्र जीव मोठ्या संख्येने मरतात, त्यांगा यमलोकी 
पेऊन जाण्यासाठी असंख्य यमदूतांना तेथे जावे लागत असणार. ढोंगराएवढे प्रचंड यम्रदूत तेथे एकदम गेल्याने 
सर्वत्र अंधार पसरत अस्रणार. त्या अंधारात आपापल्या वाट्ययाच्या जीवांना पकडण्वासाठी ते धावपक्व करीत 
असताना त्यांची एकमेकांशी टक्कर होत असणार. पर्वतांची मोठमोठी शिखरे मोडून पृथ्वीवर पडतात तसे या 
यमदूतांचे अवयव गरुडपुराण वाचणान्या व ऐकणान्या लोकांच्या अंगणात पडतील तर त्यांच्याखाली दबून हे 
लोक मरून जातौल किंवा ते अवयव त्यांच्या बराच्या दारात अधवा ससत्यात पडले तर वाटच बंद होऊन जाईल. 
मगते घरातून कसे बाहेर पडतील अधवा रसत्याने कसे चालतील ? 

अ्द्व, तर्पण, पिंडदान वररे त्या मृत जीवांपय॑त जाऊन मुक्लौच पोचत नाही. मात्र मृत जीवांचे प्रतिनिधी 
बनलेल्या भोजनभाऊ भरटांच्या घरी, पोटात व हातात जाऊन ते पोचते. वैतरणी नदी तरून जाष्यासाठी दान 
केड्ेली गाय भटजीबुवांच्या घरी किंवा कप्तायाच्या खाटिकखाप्यात जाऊन पोचते. ती गाय वैत्रणीच्या काठी 
नं जाता येथेच राहते. मग कुणाची शेपटी पकड़ तुम्ही वैतरणी पार करणार ? शिवाय ज्या हाताने तिची शेपटी 
पकडायची तो हात तर येथेच जाक्ून किंवा पुरूत टाकलेला असतो. मग गाईची शेपटी कशी पकड़णार ? 

हा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी एक गोष्ट मी सांगतो. एक जाट (शेतकरी) होता. त्याच्या घरी एक उत्कृष्ट गाव 
होती. ती रोज वीस शेर दूध देत असे. तिचे दृध अत्यंत स्वादिष्ट होते. कधीकधी ते भटजी महाराजांनाही प्यायला 
पिछत असे. तो पुरोहित मनात म्हणे; “या जाटाचा म्हातारा बाप जेब्हा मरायला टेकेल तेव्हा याच गाईचे दान 
करायला मी त्याला सांगेन. ” धोड्याच दिवसात दैवयोगाने त्या जाटाचा म्हातारा बाप मरायला टेकला. त्याची 
वाचा बंद झाली आणि त्याला खाटेवरून कादून जमिनीवर झोपविष्यात आले. याचा अर्थ असा की, त्याचा 
अंतराक्व जब आला होता. जाटाचे नातेवाईक व इृटमित्र गोढ्ा झ्ाले होते. त्यावेद्ली पुरोहित मोठ्याने ओरडून 
म्हणाला, ''अहों यजमान ! आता तुम्ही याच्या हातून गोदान करवा.” जाटाने १० रुपये काढून बापाच्या 
हातावर ठेवले आणि पुरोहिताला सांगितले, “'म्हणा आता गोदानाचा संकल्प !”' पुरोहित म्हणाला, 'वाहवा! 


आर्यविर्त्तय मतांचे खंडन- मंडन ३०० अकरावा समुल्लास 


रे मस्तो ? तुम्ही यावे्ी एक खरीखुरी गाय आणा. वी दूध देणारी अस्तावी, म्हातारी नस्ावी. ती 
सर्व हृ्टीनी उत्तम असली पाहिजे. अशाच गाढचे दान कावयाचे असते.'' 

(जाट) आमच्या जब तर एकच गाय आहे. तिच्याशिवाय आमच्या मुलाबाकंचा सांभाढ होणार नही. 
महणून मी ती गाय देणार नाही. तरीपण तुमचेही राहु द्या आणि आमचेही राहू दया, है २० रुपये ध्या आणि संकल्प 
सांगा. या वौस रुपयांची दुसरी दुभती गाय तुम्ही विकत ध्या, 

(पुरोहित) वा! वा ! तुम्ही तुमच्या बापापेक्षा गाईचे महत्त्व जास्त समजता काय ? आपल्या बापाने 
वैततरणी नदीत बुडून दुःख भोगावे, अशी तुमची इच्छा आहे काय ? चांगले सुपुन्र आहात की तुम्ही ! 

हे ऐकताच त्या जाटाचे नातेवाईक पुरोहिताच्या बाजूने बोलू लागले. कारण त्याने त्यांना आधीच 
शिकवून ठेवले होते. त्याने खृण कसाच ते त्याच्यासारखे बोलू लागले आणि तीच गाय पुरोहितास ब्रायला 
लावली. त्यावेत्ली जाट काही बोला नाही. थोडा वेबाने त्याचा बाप मेला. मग त्या पुरोहिताने ती गाय, तिचे 
वासरू व दूध कादण्याची कासंडी ताब्यात घेतली आणि तो घरी गेला. तेथे त्याने गावौला बांधले आणि 
कासंडी घरात ठेवून तो पुन: जाटाच्या घरी आला. तेथून तो प्रेताबरोबर स्मशानात गेला आणि त्याने त्याचा 
दहनविधी करविला, तेथेही त्याने थापा मारून दक्षिणा उकछली. त्यानंतर दश गात्र, सपिडी (पिंडदान) वार 
अंत्यसंस्काराच्या नावाखालीही पुरोहिताने जाटाला खूप लुबाडले. महाब्राह्मणांनीही धर्माच्या नावावर त्याला 
लुटले आणि खादाड व भिकारी यांनी भरपूर गोडधोड खाऊन पेतले. है सारे चालू असताना जाटाने इकडून- 
तिकदून दूध मागून आणून कसेबसे भागविले. सगढे अंत्यसंस्कार पूर्ण झाल्यावर चौदाव्या दिवशी सका 
जाट पुराहिताच्या घरी गेला. त्यावेक्की गाईची धार कादून, कासंडी भरून पुरोहित ते दुध घरात नेत होता, 
इतक्यात जाट तेथे जाऊन पोचला. त्याला पाहन पुरोहित म्हणाला, 'या यजमान | बसा !' 

(जाद) भटजीबुवा ! तुम्ही ही जगा इकडे या. (पुरोहित) हे दूध घरात ठेवून येतो. 

(जाट) 8 ! हे ! ती दुधाची कासंडी धेऊनच इकडे या. 

यावर पुरोहिताने 'ठीक आहे' असे म्हणून तो जांटाजव बसला. त्यानें दुधाची कासंडी 
जाटास्मोरठेवली, 

(जाट) भटजीबुवा ! तुम्ही मोठेच खोटारडे आहत, 

(पुरोहित) मी काय खोटेपणा केला ? 

(जाट) तुम्ही मला अस्े सांगा की, तुम्ही माझी गाय कशासाठौ बेतली होती ? 

(पुरोहित) तुमच्या वडिलांगा वैतरणी नदी तरून जाता यावी म्हणून. पु 

(जाट) तरमग तुम्ही ती गाय वैतरणीच्या काठी का पोचविली नाही ? आम्ही तुमच्या भरवशावर राहिलो 
आणिएुम्ही तर ती गाय आपल्या घरी आणून बांधली. माइया बापाला बैतरणी पार करताना किती त्रास झाला 
असेल कोण जाणे, 

(पुरोहित) छे: ! छे: ! तुम्ही केलेल्या दान-पुष्याच्या प्रभावाने दुसरी एक गाय तेथे गेली असणार आणि 
तिने तुमच्या वडिलांना पैलतीराला नेऊन पोचविले असणार. 

(जाट) वैतरणी नदी येधून किती दूर आणि कोणत्या बाजूला आहे ? 


सत्यार्थ प्रकाश ३०१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ख बैतरणी येधून सुमारे तीस कोटी कोस दूर आहे. कारण पृथ्वी एकूण एकोणपन्नास कोटी 
योजने आहे; आणि तिच्या दक्षिण नेऋत्येला वैतरणी नदी आहे. 

(जाट) इतक्या अंतरावरून तुमच्याशी फव्यवहार चालत असेल, नाही ? पत्र किंवा तार पाठवून गोदान 
झाल्याचे तुम्ही कछविले असेल आणि तिकटन त्या पुण्याची गाय बनली आणि तिने अमक्याच्या बापाला 
पैलतौराला नेऊन पोचविले असे उत्तर आले असेल. ते उत्तर मला दाखवा बधू ? 

(पुरोहित) आमच्या जब गरुड पुराणातील लिखाणाखेरीज दुसा कसलाच पुरावा नही. पत्रकिंवा तार 
आलेलीनाही, 

(जाट) गर|ड पुराणात जे काही लिहिले अहे ते खरे अहे ते आम्ही खो करे मानावे ? 

(पुरोहित) जसे इतर सर्व लोक मानतात त्से. 

(जाट) तो ग्रंध तुमच्या पूर्वजांी तुम्हाला पोट भरता यावे महणुन रचला आहे. कारण पित्याला आपल्यां 
पुत्राखेरीज दुसरे कोणही प्रिय नसते. जेब माझे बाबा पत्राने किंवा तारे गाय घेठन यायला कछववितती लतेब्हा 
मी गाईला पेऊन वैतरणी नदौच्या काठी जाईन आणि त्यांता पैलतीगाला पोचवून गाईला परत घेऊन येईन. मण 
मी माइया मुलाबाढांसह तिचे दुध पिन. आणा ती काउंडी इकडे. 

अस्ले म्हणून तो जाट दुधाने भरलेली कासंडी, गाय व तिचे वासरू घेऊन आएल्या घरी जावला निषाला, 

(पुरोहित) अहो महाराज ! तुमही दिलेले दान परत धेता ? तुमचा सत्यानाश होईल. 

(जाट) गप्प बता! नाहीतरतेरा दिवस दुधाशिवाय आम्हाला जे हाल सोसावे लागले त्याचे उडटे काढीन, 

ती धमकी ऐकताच भटजीबुवा गष्प बसले आणि जाट दुधाची भरलेली कासंडी, गाय व वासरू पेकन 
घरी परतला, 

अशा या जाटासारखे लोक मोठझा संख्येने तयार होतील तर या पुरोहितांच्या लीला जगात चालणार 
जाहीत, हे भटजी लोक असे सांगतात की, माणसाच्चा मृत्यूनंतर दहा-बारा दिवस पिंडदान वगरे जी उत्तरकार्य 
केली जातात. त्यांच्या योगाने मृत व्यक्तीच्या शरीराच्या दहा भागांना ते पिंड मिक्रतात. त्यातून शरीराचे दहा 
भाग तयार होतात. बाराव्या दिवशी केल्या जाणाय्या स॒पिंडी या श्राद्धामुक्े या दहा भागांवी बरणाय्या शरीरामध्ये 
आत्मा प्रवेश करतो आणि मग तो अंगुष्ठमात्र शरीरधारी जीव यमलोकी जातों. आता ही गोष्ट खरी अपेल तर 
मरण काह्ली माणसाला घेऊन जाण्यासाही यम्दूत येतात असे म्हणणे निर्थक ठसे. त्यांगा यावयाचेच असेल तर 
त्यांनी तेरा दिवसांची क्रियाकर्मे झाल्यानंतर यावयास् पाहिजे आणि जर ते मृत व्यक्तीला मेल्यावर घेऊन जात 
असतील तरत्यानंतर केलेल्या क्रिवाकर्मांचा काय उपयोग ! शिवाव, दहा दिवसांनी अंगठ्या एवढे शरीर तयार 
होत असेल तर मृत माणूप आपली पली, मुले आणि इश्ट मित्र यांच्या मोहाने परत का येतनाही ? 

(प्रश्न) स्वर्गात जाणाय्या माणसाला तेथे कही मित्ठत नही. त्याच्चा गाबाने जो दानधर्म केला जातो तोच 
त्याला तेथे मिछ्रतो. म्हणून सगछ्या वस्तू दान केल्या पाहिजेत, 

(उत्तर) तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे स्वर्गात काहौच मिछठत नसेल तर स्वगपिक्षा हा लोकच चांगला. कारण 
येश्े धर्मशा्वा आहेत. लोक गरजू माणसांना दान किंवा भिक्षा देतात. इश्मित्र व नातेवाईक एकमेकाना 


आरविर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३०२ अकरावा समुल्लास 


डे मेजवान्या देतात. उत्तमोत्तम वस्रे मिकतात. स्वर्गात यापैकी काहौच मि्रत सेल तर त्या निर्दव, 
कृपण व भिकारड्या स्वर्गात स्वत: भटाभिक्षुकांनीच जावे आणि हालात दिवस काढावेत. भल्या माणसांनी 
तेथे कशाला जावे ? 
(प्रश्न) तुमचे म्हणणे अम्े की यम, यमलोक बारे काही नाही. तर मग माणूस मेल्वावर त्याचा जीव कोठे 
जातो? आणितत्याचा न्यायनिवाडा कोण कखतो ? 
(उत्तर) तुमच्या गरुड पुराणात जे काही लिहौले आहे ते साफ खोटे आहे. त्याला काहीच आधार नाही, 
वेदांमध्ये जे काही सांगितले आह ते असे ;- 
यमेन. - ऋ.मं.!०सू. !४ मं. ८ बायुना. > अबर्व, कां, २०। सू. १४३१ मं, २ 
सत्यराजन.- यजु, अ. २०. ६४ 
इत्यादी वेदवचनांवरून अप स्पष्ट दिसून येते की 'यम' हे वायूचे एक गाव आहे. शरीरत्याग केल्यानंतर 
जीव अंतरिक्षात वायूच्या आधारने गहत्ञात आणि जो प्त्यकर्ता, नि:पक्षपाती परमात्मा आहे तोच 'धर्मताज' 
सर्वाचा न्यायनिवाड़ा कलो. 
(श्न) तुमच्या महणप्याप्रमाणे गोप्रदान वगरे काही करू नये आणि काहीही दानधर्म करू नये, अप ठसे, 
(उत्तर) तुमचे हे म्हणणे साफ चूक आहे. सत्पात्री दान अवश्य करावे. परोपकारी लोकांना परोपकारासाठी 
सोने, चांदी, हिरे, मोती, माणके, अन्न, पाणी, जमीन, वश्ले, गायी वौरे गो्टींचे दान करणे उचितच आहे. मात्र 
कुपात्री दान कधीही करू यये. 

-सुपात्र-लक्षण 
(प्रश्न) कुपात्र व सुपात्र वांची लक्षणे 2 मेक 
(उत्तर) जो कोणी लबाड़, कपटी, स्वार्धी, विषयांध, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, इतरांचे नुकसान 
करणारा, लंपट, मिध्यावादी, अविद्वान, कुसंगी, आक्रशी अस्ेल तो, दात्याकडे जाऊन वारंवार याचना करणे, 
धरणे धरून बसणे, नाही म्हणून सांगितले तरी निलाजरेपणाने मागतच राहणे, कितीही मिक्लाले तरी समाधान न 
होणे, जो कोणी देणार नाही त्याची निंदानालस्ती करणे, त्याला शिव्या व शाप देणे, ज्याने अनेकदा साह्य केले 
असत्ाना एज््या वे त्याच्याकडून साह्न  झाल्यास त्याच्याशी शत्रुत्व करणे, वरून साधूचा वेष धारण 
करून लोकांगा फसवणे, आपल्याजब एखादा पदार्थ असतांना काही ही नाही म्हणून सांगणे, सर्वांना फसवून 
आपला स्वार्थ साधणे, रात्र-दिवस भिक मागत राहणे, भोजगाचे निमंत्रण मिक्वाल्यावर भांग करे मादक द्रव्य 
खाऊन पिऊन तेथे जाणे आणि फुकटच्या खाद्य पदार्धावर ताव मारणे, मादक द्रव्यांच्या तशेत भलते 
सलते चाढ्े करणे, सत्य मार्गाला विरोध करून आपल्या स्वार्थासाठौ असत्य मार्गाचा अबलंब करणे, 
आएल्या चेल्यांनी फक्त आपलीच सेवा करावी, इतरांची करू नये असा उपदेश त्यांना करणे, सदृविद्या 
कार प्रवृत्तीचा विरोध करणे, ली-पुरुष, माता, पिता, मुले, राजा, प्रजा, इशमित्र यांच्यामध्ये अप्रीती निर्माण 
करणे, जगातील हे स्तारे व्यवहार म्हणजे माया असून जगही मिथ्या आहे अस्ता ख़ोटा उपदेश करणे ही पारी 
कुपात्रांची लक्षणे आहेत, 


सत्यार्थ प्रकाश ३०३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


जें लोक -- जितेंद्रिय, वेदादी विद्यांचे अध्ययन-अध्यापन करणारे, सुशील, सत्यवादी, 
परोपकारप्रिय, पुरुषार्थी, उदार, विद्या व धर्म यांची निरंतर उन्नती करणारे धर्मात्मा, शांत, निंदा-स्तुतीने दुःखी 
किंवा आनंदी न होणोरे, निर्भय, उत्साहौ, योगी, ज्ञानी, सृश्क्रिम, वेदाज़ा व ईश्वराचे गुण-कर्म-स्वभाव यांना 
अनुसरून वर्तन करणोरे, न्यावी, नि:पक्षपाती, सत्योपदेश व सत्यशा्ले यांचे अध्ययन- अध्यापन करणायांचे 
परीक्षक, कोणापुढेही लांगूलचालन न करणारे, परश्नांची यथार्थ उत्तें देणारे, आपल्याप्रमाणेच इतरांचेंही सुख- 
दुःख, हानि-लाभ समजून घेणारे, अविद्यादी क्लेश, हट, दुराग्रह, दुराभिमान यांपासून मुक्त, अपमान हा. 
अमृतास्रमान आणि सन्मान हा विषासमान मानणारे, संतोषी, जे कोणी प्रेमाने व जेवढ़े काही देतील त्यातच 
समाधान मानणारे, आपत्काछी एकदाच मागणारे आणि दिले नाहीं तरी दुःखी न होणारे वन देणान्याविषयी 
अपशब्द न उच्चारता तेधून चटकन निधून जाणोरे, त्यांची निंदानालस्ती न करणारे, सुखी पुरुषांशी मैत्री व 
दुःखितांवर ककणा करणारे, पुण्यात्म्यांच्या संगतीने आनंदित होणारे आणि पापी लोकांच्या बाबतीत उपेक्षावृत्ती 
बाढगणारे महणजे त्यांच्याविषयी राग (मोह) द्रेषादी भावना न बाकगणरे, स्त्याला मानणारे, सत्यवादी, 
सत्यकर्मे करणारे, निष्कपट, ईध्यद्रिपरहित, गंभौर वृत्तीचे, सत्पुरुष, धार्मिक वृत्तीचे, सर्व प्रकारच्या 
दुराचारांपासून दूर राहणारे, आपले तन- मन- धन परोपकारात वेचणारे, इतरांच्या सुखाखातर आपले प्राणही 
अर्पण करणारे, इत्यादी शुभ लक्षणांती जे युक्त असतात ते मुषात्र होत, मात्र दुष्काछासारख्या आपत्काली 
अन्न, पाणी, वद्र, औषधे, स्थान वगरे गरजेच्या गो्टी सर्वागा द्याव्यात. कारण अशा वैल्ली सर्व लोक वरील 
गोष्टी मिक्रविष्यास पात्र असतात, 

(प्रश्न दाते किती प्रकारचे असतात ? 

(उत्तर) दाते तीन प्रकारचे असतात :- उत्तम, मध्यम व निकृष्ट. जो देश, का व पात्रता यांचा विचार 
करन दान देतो आणि त्याचे हे ज्ञान सत्यविद्या, धर्म व लोककल्याण यांच्या उन्नतीसाठी असते तो उत्तम दाता 
होय. कीर्ती किंवा स्वार्थ यांसाठी जो दान देतों तो मध्यम प्रकारचा दाता होव. जों आपल्या अथवा इतरांच्या 
हिताचा विचार न करता वेश्या, खुशामतखोर, भाटचारण इत्यादिकांना दान देण्यात पैशाची उधक्पट्टी करतो, 
दान देताना तिरस्कार व अपमान करतो, पात्रापात्रतेचा विचार न करता सब घोड़े बारा टक्के या न्यायाने 
संगढ््यांगाच देत सुटतो, देताना भांडणतंटे करतों, इतर धर्मात्म्यांना दुःख देंऊन स्वत: सुखी होण्यासाठी जो 
दान करतो तो अध्म दाता होय. थोडक्यात सांगावयाचे तर जो माणसांची पारख करून अथवा न करता केवक 
आपनली प्रशंसा इतरांनी करावी म्हणुन दान देतो तो मध्यम दाता आणि जो कसलीही पारख न करता अंधाधुंदपणे 
निरर्थक दान करतों तो निकृष्ट दाता होथ. 

(प्रश्न) दानाची फक्के हहलोकी मिक्रतात की परलोकी ? 

(उत्तर) ती सर्वत्र मिकरतात, 

(प्रश्न) ती फढ्े आपोआप मित्ठतात की ती देणारा कोणी आहे ? 

(उत्तर) फढ्े देणारा परमेश्वर आहे. ज्याप्रमाणे चोर, दरोडेखोर आपण हो ऊन तुरुंगात जाऊ इच्छित नाही, 
पण राजा त्याला तुरुगात टाकतोच. धार्मिकांच्या सुखाचे रक्षण करतो व त्यांना सुख उपभोगण्याची संधी देतो. 


आयर्वि्तीय मताचे खंडन- मंडन ३०४ अकरावा समुल्‍्लास 


क रक्षण करून सर्वाना सुखात ठेवतो. त्याचप्रमाणे परमेश्वर सर्वाना पाप-पुण्याच्या सुख- 
दुःखरूपी फक्ांचा अनुभव करवितो. 
एकादशी वबगेरे व्रतांची समीक्षा 

(श्र) गरुड पुराणादी जे ग्रंथ आहत ते वेदार्धचच किंवा वेदांचे समर्थन करण, त्यांना पुष्टी देणारे आहेत 
की गाहीत ? 

(उत्तर) मुक्लीच नाहीत. उलट ते वेद विरोधी असूर वेदांती सांगितलेल्या मार्गाच्या उलट्या दिशेने जाणारे 
आहेत. ज्याप्रमाणे एखादा माणूस एकाचा मित्र व साय्या जगाचा शत्रू असतो त्याप्रमाणे पुराण आणि तंत्रग्ंध 
यांवर श्रद्धा ठेवणारा माणूस असतो. कारण हे ग्रंथ एकमेकांचा विरोध करणारे आहेत. या ग्रंथाविषयी श्रद्धा 
बाढगणे है कोणाही विद्वानाचे काम नसून ते अडाणीपणाचे लक्षण आहे. 

अप्ते पाहा ! शिवपुराणात त्रयोदशी व सोमवार यांगा महत्व आहे; तर आदित्य पुराणात खीचे माहात्य 
वर्णिले आहे. चंद्रखंडामध्ये सोमग्रह, मंगल, बुध, गुरू, शुक्र, शनि, राहू, केतू यांता तर विष्णुपुराणानुसतार 
वैष्णबाची एकादशी, वामनाची द्वादशी, नृमिंहाची किंवा अनंताची चतुर्दशी, चंद्राची पौर्णिमा, दिक्पालांची 
दी, दु्गेची नवमी, वसूंची अध्मी, मुरनौंची सप्तमी, कार्तिक स्वामीची पष्टी, नागाची पंचमी, गणेशाची 
चतुर्थी, गौरीची तृतीया, अश्निनीकुमारांची द्वितीया, आद्या देवीची प्रतिपदा व पितरांची अमावस्या, असे 
वेगवेग्े दिवस पुराणांजुसार उपवास कणण्याचे आहेत. पुराणांमध्ये सर्वत्र असे लिहिले आहे की, जो कोणी या 
वारी व तिधीना खाणे पिणे करील तो नरकात जाईल. 

तेव्हा भटजीबुवा व त्यांचे चेले यांनी कोणत्याही वारी अधवा कोणत्याही तिधीला भोजन करू नये. 
कारण खाणे-पिणे केल्यास ते नरकात जातील. 'निर्णयसिन्धु', 'धर्मसिन्धु', '्रतार्क' करे जे ग्रंथ प्रमादी 
लोकांनी तयार केले आहेत त्यांमध्ये या साया व्रतांची अगदी दुर्दशा करू टाकण्यात आली आहे. जसे, 
एकादशीला शैव, एक दशमौविद्धा तर दुसरी शैवांची, कोणी एकादशीला उपवास करतो तर कोणी द्वादशीला.. 
भटजीबुवांची लीला अगाध आहे. उपाशी केव्हा राहवयाचे याविषवी ते वादविवादच कस्तात. त्योंनी एकादशीचे 
जेब्रत मुरू केले आहे त्यात कोणाविषयी दयाबुद्धी नसून त्यांचा स्वत:चा स्वार्थच आहे. ते महणतात, 

एकादश्यामन्नें पापनि बसन्ति॥ 

सारी पापे एकादशौच्या दिवशी अ्नामध्ये निवास करतात. आता या भटौबुवांता विचारले पाहिजें की, 
क्रोणाची पाप अन्नामध्यें वसतात ? तुझी की तुक्या बापाजाद्यांची ? जर सगल्लीच्या सगली पापे एकादशी च्या 
दिवशी अन्नात जाऊने राहत असतील तर त्या दिवशी कोणालाही दुःख होता कामा नये. तसे काही धड़त नही. 
उलट उपवास करणारे भुकेने तडफडतात. दुःख हे पापाचे फ आहें. म्हणुन उपाशी राह हे पाप आहे. या 
उपवासाचे भलतेच माहात्प्य किंवा स्तोम माजविष्यात आले आटे. त्याच्या कथा वाचून पुष्कक लोक फसतात, 
त्येपपैकी एक कथा अशी आहे :- 

ब्रह्मलोकामध्ये एक वेश्या होती. तिने काही अपराध केल्यामुक्ले तिला असा शाप मिक्काला की, 'तू 
पृथ्वीवरजाऊन पडशील.. तिने देवांची स्तुती करून विचारले की, मी पुन: स्वर्गात कशी येऊ शकेन ? देवांनी 


सत्यार्थ प्रकाश ३्ग्५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


सांगितले, 'जेव्हा के एकादशौच्या ब्रताचे फक बुला देईल तेव्हाच तू पुन; स्वर्गात येशौल,' ती ख्रौ 
विमानासहित एका नगरात येऊन पडली. तेथील राजाने तिला विचारले की, 'तू कोण आहेस ?' तेव्हा तिने 
सगल्ली हकीकत त्याला सांगितली; आणि म्हणाली, 'जर कोणी मला एकादरशीचे पुण्य अर्पण करील तर मी पुन: 
स्वर्गात जाऊ शकेन..' 

राजाने नगरामध्ये शोध घेतला. परंतु एकादशीचे व्रत करणारा कोणीही आढछला ताही. परंतु एके दिवशी 
एका शुद्र पतिपलीमध्ये भांडण झाले होते. त्यात रागावून शुद्र ख्री एक दिवस आणि एक रात्र उपाशी राहिली 
होती. देवयोगाने त्या दिवशीच एकादशी होती. ऱजदूतांना तिने सांगितले की, 'मी काही जाणूनबुजून एकादशी 
केली नक्हती. पण अजाणता मी त्या दिवशी उपाशी राहिले होते.' तिचे बोलणे ऐकून ते तिला राजासमोर घेकन 
गले. रजाने तिला सांगितले की, 'तू या विमानाला स्पर्श कर.' त्याप्रमाणे तिने विमानाला स्पर्श केला. 
त्याबरोबर विमान वर उड्ू स्वर्गात गेले. है तर अजाणता घड़लेल्या एकादशी ब्रताचे फकर आहे. तेव्हा जाणीवपूर्वक 
एकादशीचे व्रत केल्याने केवढ़े अपरंपार पुष्य मिले!!! 

वाहवा ! हे आंधन्र्या लोकांनो ! हे सारे खरे असेल तर एक गो करा. हा पानांचा विड़ा स्वर्गात असत 
नाही. त्याला आम्ही स्वर्गात पाठवू इच्छित. तेव्हा एकादशौचे व्रत करणाय्या सर्व लोकांनी आपापल्या पुण्याचे 
फ़क्र वापरून हा विडा स्वर्गात पाठवावा, ते स्वर्गात गेला तर आपण लाखो विडे स्वर्गात पाठवू. मग आम्हीही 
एकादशी करू; आणि जर तसे घडले गाही तर तुमचा उपासमारीपासून आपोआप बचाव होईल. 

वर्षातील चोवीस एकादर्शीची वेगवेगढ्टी नावे ठेवलेली आहेत. एकीचे नाव 'धनदा' तर दुसरीचे 'कामदा' 
तिसरी 'पुत्रदा' तर चौथी 'निर्जला' अनेक दद्धी गरजू व संततिहीन लोक एकादशीचे व्रत करता करता म्हातोरे 
झाले व मरूनही गेले. परंतु कोणालाही धमप्राप्ती झाली गाही, कोणाचीही इच्छा पूर्ण झाली नाही अथवा 
कोणालाही मूल झाले नाही. ऐन वैशाखाच्या शुक्ल पश्चात धोडा वे जरी पाणी मिल्राले नाही तर प्राण कंठाशी 
येतात, अशा वेद्ठी एकादशीचे व्रत करणाययांगा अतिशय दु:ख भोगावे लागते. विशेषत: बंगालमध्ये एकादशीच्या 
दिवशी विधवा ख्वियांचे भयंकर हाल होतात. अशा प्रकारची एकादशी करावयास सांगणाया निर्दयी कसायांच्या 
मनात तसे लिहिताना धोडीही दया कशी निर्माण झाली नाही ? त्याने 'निर्जला' ऐवजी तिचे नाव 'सजला' असे 
ठेवले असते आणि पौष महिन्याच्या शुक्लपक्षातील एकादशीचे नाव 'निर्जला' असे ठेवले असते तर धोडेफार 
चांगले झाले असते. परंतु वा भिश्षुकांना दयेशी काय कर्तव्य ? 'कोणी जगो अथवा मरो. भटाला मात्र पोट 
पूर्ण भरे !' 

गर्भवती किंवा नवपरिणीता ब्लीने, लहान मुलांगी व तरुणांनी कधीही उपवास कर्ता कामा नये. परंतु 
कोणाला उपवास करायचा अस्रेल तर त्याने ज्या दिवश्ञी त्याला अजीर्ण झाले असेल व भूक लागली उसेल 
त्यादिवशी दूध किंवा शरबत पिऊन राहावे. जे लोक भूक लागली असता खात नाहीत आणि भूक लागली 
नसताना अन्न खातात ते दोधेही रोग सागरात गटांगहूवा खातात व दु:ख भोगतात. म्हणून या मूर्ख माणसांच्या 
बोलण्यावर व लिहिष्यावर कोणीही विश्वास ठेवू ने. 

आता गुरुशिष्यांचा मंत्रोपदेश आणि विविध मतमतांतराच्या चरित्रांचे विवेचन कस्तो. 

मूर्तिपूजेच्या संप्रदायांचे अनुयायी अस्े म्हणतात की, वेद अनन्त आहेत 'ऋेदाच्या २१, यजुर्वेदाच्या 


आर्विर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन ड्ग्द अकरावा समुल्लास 


हर ० १, सामवेदाच्या १००० व अधर्ववेदाच्या ९ शाखा आहेत. त्यापैकी काही धोडयाच शाखा उपलब्ध आहेत. 
इतर शाखा लुप्त झाल्या आहेत. त्या लुप्त शाखांमध्वेच पूर्तिपूजा व तीर्थमाहात्म्य वगरे गो्टी असाव्यात, त्या 
वेदांमध्ये नसत्या तर पुराणात कोदून आल्या असत्या ? कार्वावरून कारणाचे अनुमान काढता येते. त्याप्रमाणे 
पुराणांनां पाहन मूर्तिपूजेविषयी काय शंका आहे ? 

(उत्तर) वृक्षाची जी फांदी असते ती त्या वृक्षासारखीच असते. त्याच्या विरुद्ध नाही. शाखा लहान अधवा 
मोठौं कशीही असली तरी त्यांच्यात मूलभूत विरोध उसतो. याचप्रमाणे वेदांच्या जेवढ्धा शाखा सध्या उपलब्ध 
आहेत त्यामध्ये पाषाणादिकांच्या मूर्तीची पूजा करावी आणि विशिष्ट जल- स्थलांना तौर्थक्षेत्र समजून पवित्र 
मरानावे असे सांगितल्याचे कोठे आदछत नाही. वावरूत लुप्त शाखांमध्येही वा गो नसल्या पाहिजेत असे 
सिद्ध होते. शिवाय चार वेद संपूर्ण स्वरूपात उपलब्ध आहेत. त्यांमध्ये जो उपदेश आह त्याच्या विरुद्ध विचार 
प्रतिपादन करणाय्या शाखा असू शकत नाहीत; आणि ज्या शाखा वेदविरुद्ध विचार मांडतात त्या वेदांच्या शाखा 
आहेत असे कोणीही सिद्ध करू शकत नहीं. म्हणून पुराणे ह्वा वेदांच्या शाखा नयून सांप्रदाविक लोकांनी 
परस्पर विरोधी ग्रंथ बनविले आहेत, 

वेद हे परमेश्र॒रकृत आहेत असे तुम्ही मानता की मनुष्यकृत ? परमेश्वरकृत ! जर ते पसमेश्षराने निर्माण केले 
आहेत तर आश्रलायनादी ऋषिमुनीच्या नावांनी प्रसिद्ध असलेल्या ग्रंथांना तुम्ही वेद का मानता ? ज्याप्रमाणे 
झाडाची फांदी व पाने पाहिली की त्यावरून ते झ्ाड पिंपक्ाचे, वडाचे, आंब्याचे वगैरे असल्याचे लक्षात येते. 
त्याचप्रमाणे ऋषि-मुर्नीनी लिहिलेली वेदांगे, चारही ब्राह्मण ग्रंथ, अंगे, उपांगें, उपवेद इत्यादी ग्रंथांच्या सहन 
वेदांचा अर्थ समजून धेता येतो. महणून या ग्रंधांना वेदांच्या शाखा असे म्हटलेले आहे. 

वेदांविरुद्ध असरणाय्या गरंधांचे प्रमाण त्याचप्रमाणे वेदांना अनुकूल असणारे ग्रंथ अप्रमाणित असू शकत 
नाहीत. लुप्त झालेल्या शाजांमधे पूर्तिपूजा वौरे गो्टीना मान्यता देण्यात आलेली होती. असे असेल तर इतर 
कोणी असेही म्हणू शकेल की, लुप्त शाखांमध्ये सगह्र्याच गोष्टी उलट्या लिहिलेल्या होत्या. उदाहरणार्थ, 
वर्णव्यवस्था उलटी म्हणजे अत्यंज आंणि शुद्राचे गाव ब्राह्मणादी, ब्राह्मणादिकांगा शुट्र अंत्यज यांच्यासारखे 
खालचे स्थान दिलेले होते. अगर्म्य ख्लौशी गमन करणे, अकर्तव्य हे कर्तव्य, मिध्या भाषणादी गोष्टी हा धर्म 
आहे व सत्य भाषाणादिला अधर्म अप त्या लुप्त शाखांमध्ये सांगण्यात आले होते. असे म्हणणाय्याला, तुम्ही 
तेच उत्तरद्यावे, जे उत्तर आम तुम्हाला दिले. आमच्या उत्तराचा मधितार्थ असा की, वेदांमध्ये आणि त्यांच्या 
उपलब्ध शाखांमध्ये वर्णव्यवस्थेत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र यांची जी स्थाने आहेत तीच लुप्त शाखांमध्ये 
असली पाहिजेत, असे मानले पाहिजे. नाहीतर वर्णाश्रम व्यवस्था करे सगह्ली अन्य प्रकारची होईल., 

जैमिनी, व्यास व पतंजली यांच्या वेकेपय॑त तरी सगढया शाखा विद्यमान होत्या की नाहीं ? जर त्या 
असतील तर त्याँनी केलेल्या विधानाचे खंडन तुम्ही करू शकणार नाही; आणि जर त्या नसतील तर त्या शाखा 
अस्तित्वात होत्या याला काय पुरावा ? तुम्हीच पाहा ! जैमिनीने आपल्या पूर्वमीमांसा या ग्रंथात कर्मकांड, 
पतंजली मुनीचे योगशा्ामध्ये सारे उपासनाकांड आणि व्यासमुरीने शारीरिक मूत्रामध्ये वर्णिलेले सारे ज्ञानकांड 
ही सर्व बेदानुकूल आहेत. त्यॉमध्ये पाषाणादिकांच्या मूर्तींची पूजा अथवा प्रयागादी तौर्थांचे नाव देखील 
आढब्त॑नाही. ते कोदून लिहितील ? वेदांमध्ये त्या गोट्टी असत्वा तर ते लिहिल्याशिवाय मोडले नसते तेव्हा 


सत्यार्थ प्रकाश ३०७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


लुप्त शाखांमध्ये देखील मूर्तिपूजा यांचे प्रमाण नव्हते तसेच, हे शाखा ग्रंथ वेद नव्हेत. | 
मंत्ररूपी प्रतीके धेकन त्यांचे निरूपण करण्यात आले आहे; आणि जगातील ज्लापुरुषांचे इतिहास आदी नमूद 
केलेले आहेत. यासाठी त्या गोष्टी मूछ वेदांमध्ये असूच शकत गाहीत. वेदांमध्ये फक्त मनुष्यांसाठी विद्येचा 
उपदेश केला आहे. त्यांत कोणाही माणसाचे नाव देखील नाही. २८270 खंडन आहे. 


असे पाहा ! मूर्तिपूजेमुले श्रीरामचंद्र, श्रीकृष्ण, नारायण, शिव इत्यादीचा उपहाम्त होत आहे. सर्वजण 
जाणतात की ते मोठे महाराजाधिराज होते आणि त्यांच्या पली सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी, पार्वती वौरे महाराण्या 
होत्या. परंतु मंदिरादिकांमध्ये त्यांच्या मूर्ती ठेवून पुजारी लोक त्यांच्या गावाने भौक मागतात तेव्हा जणू ते 
त्यांना भिकारीच बनवितात. हे पुजारी म्हणत असतात की, ''या महाराज, या राजेसाहेब | या शेटजी ! या 
सावकार! देवाचे दर्शन ध्या. चरणामृत ध्या आणि देवाला काही भेट अर्पण करा, महाराज ! राम-सौता, कृष्ण 
रुक्मिणी किवा राधा-कृष्ण, लक्ष्मी-नारायण आणि शिव- पार्वती यांगा तीन दिवस झाले, कोणीही त्यांना 
बालभोग, रजभोगच नब्हे तर साधे जलपान किंवा खाणे पिणेही मिक्लालेले नाही. आज त्यांच्याजव् काहीही 
नाही. राणीजी, शेठाणीजी, सीता आदी यांच्यासाठी तुम्ही नथ बनवून दया, खाद्य पदार्थ पाठवा; म्हणजे आम्ही 
राम-कृष्णादिकांना नैवेद्य दाखवू. देबांची वल्ले फाटली आहेत. देकछ मोडकक्लीस आले असून कानाकोप्याची 
पहझ्ड झालेली आहे. वरून पोतेरा माला आहे आणि दुष्ट चोगांनी सारे काही लुटून रेले. देवाचे कपडे उंदरांनी 
कुस्तडून टाकले. अहो, एके दिवशी तर ठंदरांगी कहरच केला. मूर्तीचा डोछ्ाच धेऊन पढ्ाले. त्याच्या जागी 
नवा चांदीचा डोछा बसवणे आम्ही कर शकलो नही. म्हणून तेथे कवडी बसवली आहे.'' 

हे लोक रामलीला व रासमंडकही घड़बून आणतात. सौता-रम आणि राधा-कृष्ण नाच करतात आणि 
राजा, महंत वर त्यांचे सेवक मजेत बसले आहेत. देवकात राम, सौता करे देव उभे असतात. तर पुजारी अथवा 
महंत आसनावर किंवा गादीवर लोडाला टेकून आरामात बसतात, भयंकर उकाड़ा होत असतो तेव्हाही देवांना 
आत बंद करतात आणि आपण स्वतः मात्र मोकब्या हवेत पलंगावर आरामात झोपतात, पुष्कक् पुजारी 
आपल्या नारायणाला डबीत बंद करून तिच्यावर कापड गुंडाछ्तात व ती डबी आपल्या गढ्यात अडकवितात, 
जशी माकडीण आपल्या पिलाला गल्नयात लटकविते तसे हे पुजारी देवाला गह्वयात लटकवितात. जेब्हा कोणी 
मूर्ती फोडतो तेव्हा हाय, हाय करत ते कर बडबतात आणि अस्ता आक्रोश कस्तात की, “या दुषटनी सीता -एम, 
राधा-कृष्ण आणि शिव-पार्वती यांची मूर्ती फोडून दाकली. आता चांगल्या कारागिराने बनविलेली दुसरी 
संगमखवरी मूर्ती आणून तिची प्राणप्रतिष्ठा आणि पूजा-अर्चा केली पाहिजे."' 

“नारायणाला तुपाशिवाय नैवेद्य चालत नाही. तेव्हा फार नसले करी थोड़े बहुत तूप अवश्य पाठवून 
धा.”' अशी मागणी हे लोक कस्तात. रसमंडल किंवा रामलौला झाल्यावर सीता-गम व राधा-कृष्ण यांची 
सोंगे धेणान्यांता ते भीक मागायला लावतात. जेथे जरा वगैरे भसते तेथे लहान मुलांना मुकुट घालून आणि 
सजवून कन्हैया बनवितात आणि त्या कन्हैयाला रत्याच्या कडेला बसवून त्याला भीक मागायला लावतात, 

ही किती दु:खाची व शरमेची गोष्ट आहे, याचा तुम्हीच विचार करा. तुम्हीच सांगा, सीताराम वगरे अस्े 
दरिद्री व भिकारी होते काय ? हा त्यांचा उपहास व निंदा नाही तर दुसरे काय आहे ? आपल्या आदरणीय 


आर्वविर्त्तीय मतांचे खंडन- मंडन ३०८ अकरावा समुल्लास 


याहून अधिक निंदा कोणती अत शकेल? रमकृष्णादिकांच्या काढात सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी व 
पार्वती यांगा रसत्याच्या कडेला किवा एखाद्या घरात उभे करून पुजारी म्हणाले अस्ते की, ''लोकहों | इकडे 
था आणियांचे दर्शन घेऊन त्यांच्यासमोर भेटवस्तू व दक्षिणा ठेवा ” तर राम, सीता वर देवांनी या मूर्खाच्या 
सांगण्यावरून असे उभे रहष्यास़ मुछीच मान्यता दिली नसती आणि त्यांना तसे काहीही करू दिले नसते. 
किंबहुना त्यांचा असा उपहास्त करणायांता त्यांती शिक्षा दिल्याशिवाय की सोडले ससते. अर्थात खुद देवांगी 
जी पुजाययांना शिक्षा केली नस्ती तरी अनेक मूर्तिपूजेच्या विरोधकांनी त्यांगा चांगलीच अहल घड़विली 
अप्तती आणि अजूनही त्या कुकर्माची शिक्षा त्यांना मिछठत आहेत. जोपयंत ते हे मूर्तिपूजेचे कुकर्म सोडणार 
नाहीत तोपय॑त त्यांना ही शिक्षा भोगत राहावे लागेल. 


मारण मोहनोच्चाटन-वाममार्ग समीक्षा 

आर्यवित्तामध्ये पाषाणादिकांच्या मूर्तीची पूजा करणायांचा जो सतत पराजय होत आला आणि आजही 
त्यांना जी मानहानी दर्तेज सहन करावी लागत अहे त्याचे कारण मूर्तिपूजा हेच आहे, कारण मूर्तिपूजा है पाप 
आहे आणि पापाचे फ् दुःख आहे. पाषाणादिकांच्या मूर्तीवर विश्वास ठेवल्याने आपले फार नुकसान झाले 
आहे; आणि आपण मूर्तिपुजेचा त्याग केला नाही तर दिवसेदिवस अधिकाधिक नुकसान होत रा. मूर्तिपूजेच्या 
याप्रकरणात वाममार्गी लोक फार मोठे अपराधी आहत. जेव्हा ते एखाद्याला आपला चेला बनवितात तेब्हा तो 
सामान्य माणूस असल्यास त्याला 

दं दुर्गाये: नम: । भ॑ भैरवाय: नमः । ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै बिच्चे ॥ 

इत्यादी मंत्रांचा उपदेश करतात, बंगालमध्ये विशेषत: एकाक्षरी मंत्राचा उपदेश करतात; जसे हां हीं क्लीं 
आणि धनाद्यांना ते पूर्णाभिषेक कस्तात. महणजे त्यांना संपूर्ण मंत्राची दीक्षा देतात, 

दहा महाविद्यांचे मंत्र असे असतात : - 

हां हीं हूं बगलामुख्यै फट्‌ स्वाहा ॥ किंवा हूं फट्‌ स्वाहा 

हे लोक जारण, मारण, उच्चाटन; मोहन, विद्ेषण; वशीकरण इत्यादी प्रयोग करतात. वस्तुत: त्यांच्या या 
मंत्रांनी काहीच होत नसते. परंतु ते हातचलाखीने जे काही कस्तात ते मंत्रांनी झाले असे लोकांना सांगतात, 
जेब्हा ते एज़ाद्याला माएण्वाचा प्रयोग करतात तेव्हा ज्याच्यासाठी हा प्रयोग कराववाचा अप्लेल त्याच्याकडून 
भरपूर द्रव्य पेकन ज्याला मारावयाचे त्याची कणकेची किंवा मातीची मूर्ती तयार कर्तात; आणि त्या बाहुलयाच्या 
छातीत, बेंबीत, गढ्यात युरे भोसकतात आणि डोले; हात; पाय यांपध्ये खिकरे ठोकतात. त्याच्यावर भैखबाची 
किंवा दुर्गेची मूर्ती बसवितात आणि तिच्या हातात तिशूल देऊन तो त्या बाहुल्वाच्या छातीत खुपसतात. 
एक वेदी तयार करून मांसादिने होम करतात आणि तिकड़े मारेक-याला पाठवून ज्याला मारावयाचे असेल 
त्याला विषप्रयोगादि उपायांनी ठार प्ारण्वाची व्यवस्था कर्तात, है पुरक्षरण चालू असताना तो माणूस मारला 
गेला तर तो आपल्या मंत्रस्तामध्यनि मेला आणि आपल्याला भैरवाची किवा देवीची पिद्धी प्राप्त आहे असे 
ते लोकांना सांगतात, 

यावेत्री ते ““भैरवों भूतनाथश्च"? इत्यादी मंत्रांचा पाठ कततात. मारय-मारय, उच्चाटय- 
उच्चाटय, विद्ेघय-विद्वेषय, छिन्धि-छिन्धि, भिन्थि-भिन्धि, वशीकुरु- 


सत्यार्थ प्रकाश ३०९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


जे खादय-खादय, भक्षय-भक्षय, त्रोटय-त्रोटय, नाशय-नाशय, 


53253 220 हूँ फट्‌ स्वाहा ॥ कमल. उच्चाटर पक. प. ५-७ 


इत्यादी मंत्र ते महणतात. मनसोक्त मद्य पितात व मांस खातात. दोन भिवयांच्या मधोमध 
शेंदुराची रेखा काढतात. कधी-कधी हे लोक काली वे देवतांच्या नावाने एखाद्या माणसाला ठार मारून 
होमामध्ये त्याची आहुती देतात आणि स्वत ही त्याचें थोडेसे मांस खातात. जेव्हा एखादा माणूस त्यांच्या भैखी 
चक्रात जातो आणि मद्य, मांस प्राश-भक्षण करण्यास तयार होत नाही तेव्हा ते त्याला ठार मारून त्याचौ 
आहुटी देतात. त्यांच्यातील जो अधोरी माणूस अप्त्तो तो मृत मनुष्याचे मांसही खातो. अजरी बजरी करणारे 
लोक तर विष्ठाही खात्ात व मूत्रही पितात ! 

वाममार्गी लोकांमध्ये चोत्छी मार्गी आणि बीजमार्गी असे दोन भेद आहेत. चोली मार्गी लोक । बेबक 
ठिकाणी किंवा जमिनीत एक स्थान बनवितात तेथे बावका, पुरुष, मुले, मुली, बहिणी, आया, सुना बे 
सर्वजण एकत्र बसून मांस खातात, दारू पितात. एका ख्लीला नागवी करन सगढे पुरुष तिच्या जनने द्रियाची 
पूजा कस्तात. तिचे नाव दुगदिवी असे ठेवतात. मग एका पुरुषाला नल करून त्याच्या नें द्रियाची पूजा सर्व 
स्लिया करतात. दारू पिकन-पिऊन झिंगल्यानंत्त सर्व श्रियांच्या चोब्या मातीच्या एका मोठय्या नांदेत किंवा 
गंगाक्रामध्ये टाकून त्या एकत्र मिसतात. त्यानंतर एकेक पुरुष पुढ़े येकर त्या डेन्यात हात घालून एकेक चोली 
बाहेर काढतो. ज्या पुरुषाच्या हाताला ज्या श्लौची चोली लागेल ती त्याची आई, बहौण; मुलगी किंवा सून 
कोणीही असली तरी त्याची बायको होते; अशा प्रकारे कुकर्म केल्याने व खुप नशा चढल्याने त्यांची आपसात 
भांडणे व जोडंपट्ट ही होते. तेव्हा पहाटेच्चा अंधुक प्रकाशात ते लोक आपापल्या घरी परत जातात तेव्हा आई 
हो पूर्ववत आई, मुलगी ही मुलगी, बहौण ही बहीण आणि सून हो सून बनते आणि बीजमार्गा ख्लीपुरुष समागम 
करून वीर्य पाण्यात मिसक्रून पितात. हे अधम लोक असल्या गोष्टीनाच मुक्तीचे साधन मानतात, ते विद्या, 
विवेक व सज्जनता रहित होत असतात., 

शैब पंथाची समीक्षा 

(प्रश्न) शैव पंधाचे लोक तर चांगले असतातना ? 

(उत्तर) कसले चांगले असणार ? 'जस्ा प्रेतनाथ तसाच भूतनाथ !' ज्याप्रमाणे वाममार्गी लोक मंत्रोपदेश 
वौरद्वारे रव्याचे अपहरण करतात त्याप्रमाणे शैवही “ओ नम: शिवाय यांसारख्या पंचाक्षरी मंत्राचा 
उपदेश करतात. रद्राक्ष व भस्म धारण करतात, मातीची आणि पाषाणादिकांची लिंग बनवून त्यांची पूजा 
करतात आणि हरहर बं ब॑ असे आवाज तोंढातून काढतात आणि बड़, बड़, बड़ असे बकरी प्तारखे शब्द 
उच्चासतात. त्याचे कारण ते असे सांगतात की, टाछली वाजबिल्याने व ब॑ ब॑ असे म्हटल्याने पाव॑ती प्रसन्न होते 
आणि शंकर नाराज होतो. कारण जेव्हा भस्मासुराला घाबरून शंकर पढ्ठाला होता तेव्हा त्याची धड्टा करण्यासाठी 
बंब॑ असा आवाज कादून टाब्व्या पिटल्या होत्या. याउलट गालात बोटे घालून, बड़, बड़, बड असा आवाज 
केल्याने पार्वती अप्रसन्न होते व शंकर खुष होतो. कारण की, पार्वतीचा बाप दक्ष प्रजापती याचे शिर टाकून 
त्याच्या धडावर बकन्याचे मुंडके बसविले होते. त्या बक्याच्या आवाजाची नक्कल बड, बड, बड अशी गालात 
बोटे घालून केली जाते, अस्े ते मानतात. शिवरात्र व प्रदोष करे ब्रते करतात त्यामुल्े मुक्ती मिछते असे 


आयर्विर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३१० अकरावा समुल्लास 


महणून जसे वाममार्गी श्रांत आहेत तप्ते शैवही आहेत. शैवांमध्ये कानफाटे, नाथ, गिरी, पुरी, वन, 
अएणप्य, पर्वत, सागर असे भेद असूर गृहस्थाश्रमीही शैव असतात. काही लोक एकाच वेढी दोन घोड्यावर 
सवार होतात, अर्थात ते वाममार्गी व शैव या दोन्‍्ही पंथांतरा मानतात. पुष्कछ लोक वैष्णवही असतात. त्यांच्या 
संबंधी तंत्रगं थात पुदील एलोक आहे :- 

अन्त: शाक्‍्ता बहिश्शैवा सभामध्ये च वैष्णवा: । 

नानारूपधरा: कौला विचरन्तीह महीतले ॥। कौलोपनिषद, कुलार्ब तंत्र उदास ११ 

हा तंत्राचा श्लोक आहे. आतून शाक्त म्हणजे वाममार्गी, बाहेरून शैव महणजे रुद्राक्ष व भस्म धारण 
करणारे हे लोक सभेमध्ये स्वतःला वैष्णव म्हणवितात की आम्ही विष्णूचे उपासक आहोत अशा नानाप्रकाराचे 
रूप धारण करून वाममार्ग पृथ्वीतलावर विचरण करीत असतात. 

वैष्णवमत-समीक्षा 

(प्रश्न) वैष्णव तरी चांगले आहेत ना ? 

(उत्तर) कसले दगडाचे चांगले ! उसे ते तसे हे. वैष्णवांच्या लीला पाहन घ्या ! ते स्वतःला विष्णूचा दास 
मानतात, त्यांच्यामध्े श्रीवैष्णव जे चक्रांकित असतात. ते स्वत:ला सवात श्रेष्ठ ममजतात. पण तसे काही 
जाही. 

(प्रश्न) का बे? तथ्य कसे नाही ? सर्व काही आहे. पाहा ना! कपाछावर नारायणाच्या चरणकमछासारखा 
टिढा आणि त्याच्या मधोमध पिव्ली रेखा श्री असते. म्हणून आम्हाला श्रीवैष्णय असे म्हणतात. एका 
जारायणाशिवाय दुसया कोणालाही आम्ही मानत नही. महादेवाच्या लिंगाचे दर्शनही आम्ही करीत नाही. 
कारण आमच्या कपाछावर जी श्री विराजमान आहे ती लज्जित होते. आलमंदार आदी स्तोत्रांचा पाठ आम्ही 
कर्तो. मांस खात नाही व मद्यपान करीत नाही. मग आम्ही चांगले का नही? 

(उत्तर) यातुमच्या टिक्व्याला हरिपदाची आकृती व पिवल्व्याररघेला श्री मानणे हे निरर्थक आहे. कारण ती 
तरतुमच्या हाताची कारागिरी व जसे कपाकाचे चित्र आहे. हत्तौच्या कपाछावर जशा चित्रविचित्र आकृत्या 
काढतात. तुमच्या कपाह्ावर विष्णूचे पदचिह्न कोटून आले? काय को णी बैंकुंठात जाऊन विष्णृच्या पावलाचा 
छाप आपल्या कपाछावर मारून आणला अहे ? 

(बिबेकी) आणि तुमची ती खरी श्री जड़ आहे की चेतन ? 

(वैष्णब) ती चेतन आहे. 

(विवेकी) तर मग तुमच्या कपावावरची ही रेखा जड़ असल्यापुढ्े ती खरी श्री नाही. आम्ही असे 
विचारतो की, श्री ही बनविलेली आहे की न बरविलेली आहे ? जर ती न बनविलेली असेल तर ती श्री असू 
शकत नाही. कारण ती तर तुम्ही स्वतःच्या हातांनी दररोज रेखाटत असता. म्हणुन ती खरी श्री असू शकत नाही, 
जर तुमच्या कपाछावर श्री आहे तर कित्येक वैष्णवांचे वाईट चेहरे असे श्रीहीन, शोभारहित का दिसतात? 
ललाटावर श्री असताना तुम्ही अस्ले दारोदार भीक मागून का हिंडता ? आणि अन्नछत्रात जेवून पोट का भरता? 
ही गोष्ट विपरीत आहे की कपात्ावर तर श्री पण काम मात्र महादखिदयाचे. ही म्हणजे दुराग्रहाची व निर्लजपणाची 
कम्ालच झाली! 


सत्यार्थ प्रकाश ३११ महर्षि दयानंद सरस्वती 


पूर्वी परिकाल नावाचा एक वैष्णव भक्त हू तो चोय्या करन, दरोडे धालून, लोकांना फसवून खुप 
द्रव्य गोढा करी आणि ते वैष्णवांजवढ् ठेऊन प्रसन्न राहत असे. एकदा त्याला चोरीमश्ये लुटून नेता येईल असे 
काहीच मिले नाही. त्यामुढे तो व्याकुछ होऊन फिरत होता. नारायणाने समजले की आपला भक्त दु:खी 
आहे. म्हणून तो एका स्ावकाराचे रूप धारण करूर, अंगठ्यया घालूर रधात बसून समोर आला. त्याला 
पाहताच परिकाल रथाजवक्र गेला आणि त्या सावकाराला म्णाला, “अंगावरचे सगढे दागिने ताबडतोब 
उतारा, नाहीतर मी तुम्हाला मारून टाकीन.” दागिने काढीत काढीत बोटातील अंगठी कादए्यास थोड़ा वेछ 

* लागला. त्याबरोंबर परिकालाने नारायणाचे बोट छाटून अंगठी काढून बेतली. नारायण प्रसन्न झाला आणि 

त्याने चतुर्भुज होऊन परिकालाला दर्शन दिले. नारायण त्याला म्हणाला, “ तू मा अत्यंत लाइका भक्त 
आहेस. कारण तू लूट-मार करून लुटलेली सारी संपत्ती वैष्णवांनों अर्पण करून त्यांची सेवा करतोस, तू 
खरोखर धन्य आहेस.' त्यानंतर परिकालानेते सारे दागिने वैष्णवांना नेऊन दिले. 

एकदा एक व्यापारी परिकालाला आपला नोकर म्हणून बरोबर घेऊन जहाजातून परदेशी गेला; तेधे त्याने 
जहाजात सुपारी भरली. परिकालाने एक सुपारी फोडून तिचा अर्था भाग व्यापाराकड़े सावकाराकडे दिला व 
त्यालाम्हणाला, “ही माली अर्धी सुपारी जहाजावर ठेवा, आणि मला असे लिहन ा की, जहाजावरची अर्धी 
सुपारी परिकालाची आहे.'' व्यापारी महणाला, “ओर, तुला हव्या अस्तील तर हजार मुपाया थे." परिकाल 
महणाला, "हे: छ:! मी अधर्मी नाही की मी खोटे धेक मला फक्त माझी अर्धी सुपारी हवी..' व्यापारी विचारा 
भोढा भावडा होता. त्याने पंरिकालाने सांगितल्याप्रमाणे त्याला लिहन दिले. काही दिवसांनी जहाज स्वदेशी 
परतले व बंदराला लागले. जेव्हा सुपारी उतरून धेण्याची तयारी सुरु झाली तेव्हा परिकाल व्यापागला महणाला, 
“'माझी अर्थी सुपारी मला दया. व्यापाती परिकालाने दिलेली अर्धी सुपारी त्याला देक लागला, यावर परिकाल 
भांडू लागला, म्हणाला “या जहाजावरची निम्मी सुपारी माझी आहे. अर्धा वाटा घेईन अखेर तो तंटा न्‍्यायालयात 
गेला, परिकालाने व्यापान्याकडटून लिहन पेतलेले न्यावाधीशाला दाखविले, त्यात जहाजावरची अर्धी युपारी 
परिकालाची असल्याचे व्यापाय्याने लिहन दिले होते. व्यापाययाने आपली बाजू मांडप्याचा खूप प्रयल केला. 
पण परिकालाने ऐकले नाही. जहाजातौल अर्धी सुणारी परिकालाने ताब्यात घेतली आणि ती वैष्णबांना अर्पण 
केली. ते पाहन वैष्णव अत्यंत खुष झाले. तेव्हापासून आजप॑त त्या चोर-डाकू परिकालाची मूर्त वैष्णवांच्या 
मंदिरात ठेवतात, ही कथा 'भक्तमाल' या ग्रंधात लिहिलेली आहे. आता बुद्विवंतांनीच हे ठखावे की वैष्णव, 
त्यांचे सेवक आणि नारायण हे तिथेही चोर आहेत की नाहीत ? 

जरी वेगवेगत्र्या मंप्रदायांमध्ये काही थोडे चांगले असते. तथापि त्या विशिष्ट 8254: ९ 'कोणतीही 
व्यक्ती सर्वधैव चांगली होऊ शकत नाही, आता तरवैष्णवांमध्ये फाटाफूट होऊन त्यांती वेगवेगल्ली टिका कंठी 
धारण केली. ग़मानंदी पंथाचे लोक दोन्ही बाजूना गोपीचंदनाचा टिढ्छा लावून मधोमध लाल रेघ काढतात, 
निमावत पंथाचे लोक दोन बारीक रेषांमध्ये काछा ठिपका काढतात, माधव पंथाचे लोक फकत काली रेखा 
काढतात तर गौड बंगाली कट्दयारीच्या आकाराचे आणि रामप्रसादी दोन चंद्रकोरी रेखाटून त्यांच्या मधोमध 
शुभ्र गंधाचा टिब्छा लाववात. रमानंदी लोक लाल रेघेला लक्ष्मौचे प्रतिक मानतात आणि ती नाराबणाच्या 
हृदयात बसलेली आहे, असे समजतात. तर इतर लोक त्या रेघेला राधेचे प्रतिक मानून ती श्रीकृष्णाच्या 
हृदयामध्ये विराजमान आहे असे समजतात. 


आरर्वित्तीय मतांचे खंडन- मंडन ३१२ अकरावा समुल्लास 


रे या ग्रंधात एक कथा आहे..कोणी एक माणूस एका जाड़ाखाली झोपला होता. तो झोपेतच 
मेला. वरून एका कावब्न्याने विष्ठा केली. ती त्या माणसाच्या कपाकावर पडून टिहकाकार झाली. व्या 
माणसाच्या जीवाला घेऊन जाण्यासाी यम्रदूत तेथे आले. इतक्यात विष्णूचे दूतही तेथे येऊन पोहोचले. त्या 
दूतांमथ्ये वाद सुरू झाला, यम्दूत महणाले, “ आमच्या मालकाने या माणसाला घेऊन येष्याची आज्ञा आम्हाला 
केली आहे, म्हणून आम्ही त्याला यमलोकात धेऊन जाणार. “विष्णूचे दूत महणाले '', या इसमाला वैकुंठात 
पेन येण्याची आज्ञा आमच्या स्वामीने केली आहे. हा पाहा. वा माणसाच्या कपाछावर वैष्णवी टिढा आहे. 
न कसे घेऊन जाणार? ' हे ऐकताच यमदूत निमूटपणे परत गेले. विष्णूचे दूत त्याला आरामात 
कुंठात धेऊन गेले. नारायणाने त्याला बैकुंात ठेवून पेतले. 

पाहा ! कपाछावर योगायोगाने टिक््याचा आकार तयार होण्याचे जर एवढे महात्म्य आहे तर जे लोक 
आस्थेने स्वत:च्या हाताने टिक्ला लावून धेतात ते नरकाऐवजी सर्व बैकुंठात जात असतील तर त्यात 
काय आश्चर्य ? 

आमही असे विचारतों की, लहानसा टिछा कपाछावर लावल्याने जर माणूम वैकुंडात जात अस्ेल तर 
संपूर्ण चेहययावर गंधाचा लेप लावल्याने किंवा सारे तोंड काछे केल्याने अधवा अंगभर गंध लावल्याने माणूस 
बैकुंठाच्याही पलीकड़े जात असेल की नाही? म्हणून वा सायया गोष्टी व्यर्थ आहेत, आता या वैष्णवांपैकी 
खाकी लोक अंगाला धूढ व रख लावणारे गोसावी लंगोटी लावून, जटा वाढवून, साधूचा वेश धारण करतात, 
ते बगढ्याम्तारखे ध्यान लावतात. भांग पितात आणि गांजा चर्स ओदतात, त्य॑मुढ्रे त्यांचे डोे लाल भड़क 
होतात. ते थोड़े थोडे अन्न, पीठ, पैसे, कवड़ी बांची भौक लोकांकड़े मागतात आणि गहस्थांच्या मुलांगा 
भुलवून आपले चेले बनवितात. त्यांच्यामध्ये बहुधा मजूरच असतात. कोणी विद्या शिकत अप्रेल तर ते त्याला 
शिकू देत नाहीत. ते म्हणतात, 

पठितव्यं तदपि मर्त्तव्यं दन्तकटाकटेति कि कर्त्तव्यम्‌॥ 
संतांना विद्या शिकण्याची काय गरज? विद्याध्ययन करणारेही मरतात. मर दातांच्या कण्या करण्याची 
काय गरज ? साधूंती चार धामांची यात्रा करावी, संतांची सेवा करावी आणि रामाचे भजन करावे. 
जरकोणाला मूर्तिमंत अविद्या व मूर्ख माणूय पाहावयाचा असेल तर त्याने या खाक्यांना पाहवे. त्यांच्याकडे 
जे कोणी जातात त्यांना ते बच्चा, बच्ची म्हणतात. मग ते लोक या त्याच्या आईंबापासारखे का असेनात, हे 
खाकी आहेत असेच रुँखड, सूँखड, गोद॑डिये (गोधडीवाले ), जमाती सुतरेसाई, अकाली, कानफाटे, जोगी, 
औषड कौरे आहेत. सारे एकाच माक्रेचे मणी आहेत. 

एका ख़ाकी साधूचा चेला 'श्रीगणेशाव नम:' घोकत घोकत पाणी भरण्यासाटी विहिरीवर गेला. तेथे एक 
पंडित बसलेला होता. तो चेला तोंडाने 'स्लीगने साजनमें' असे म्हणत असल्याचे पाहन तो पंडित त्याला 
म्हणला, “'ओरे साध, ! तू अशुद्ध घोकवो आहेस. नीट 'श्री गणेशाय नमः' अस्े म्हण. ते ऐकताच चेल्याने 
चटकन्‌ लोटा भरून घेतला आणि आपल्या गुरूकडे जाऊन तो म्हणाला, "हा बम्मन्‌ माइया घोकण्याला 
'असूद्ध' म्हणतोव.'' हे ऐकताच खाकी झटकन उठला आणि विहिरीवर जाऊन त्या पंडिताला म्हणाला, "तू 
माइया चेल्याला बहकावतोस काय? तू काय गुरूचे उपस्थ शिकला. हे बध, तुला एकाच ग्रकारचा पाठ 


सत्यार्थ प्रकाश ३१३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


प्राहौत आहे. आम्हाला तीन प्रकारचे पाठ माहित आहेत. 'त्नौगनेसाजत्नमें', 'खौगनेसा आणि 
“औगनेसाय ममें' .'" 

(पंडित) साधू महाराज, ऐका ! विद्या ही फार अवघड गोष्ट आहे. ती शिकल्याशिवाय वेत नाही. 

(खाकी) ओर जा रे ! आम्ही सगढे विद्वान रगडले आहेत. भांगेच्या घोटात सान्या पंडितांना आम्ही 
पोटात रिचवले आहे. संतरांचे घर (सामर्थ्य) फार मोठे असते. तुला बापड्याला ते काय ककणार? 

(पंडित) हे वध ! तू शिकला असतास तर पे अपश्ब्द वापरले नसतेस, कसे वागावे याचे तुला साँजञान 
प्राप्त झाले असते. 

(खाकी) ओरे, तू आमचा गुरू बनतोस? तुझा उपदेश आम्ही ऐकणार नाही. 

(पंडित) क्ता ऐकशील? तुझयाजबढ तेवढ़ी बुद्धीच नाही. उपदेश ऐकून तो समजण्यासाठौ विद्या 
शिकावी लागते. 

(खाकी) जो सारे वेद व शास्रे शिकून आमच्या सारख्या संतांना मान देत नाही त्याचे ते शिक्षण 
व्यर्थ होय. 

(पंडित) हो ! आमही मंतरांची सेवा अवश्य करतो. परंतु तुइया सारख्या हुल्लडबाजाची नाही, कारण 
सज्जन, विद्वान, धार्मिक, परोपकारी पुरुषांगाच संत असे महणतात. 

(खाकी) हे बध आम्ही अहोरात्र नागवे रहतो, धुनी पेटवितो. गांजा व चर यांचे साखखे झुरके मासतो, 
तीन-तौन लोटे भांग पितो. गांजा, भांग, धोत्रा यांच्या पानांची भाजी बनवून खातों. अफू आणि सोमल विषही 
गिल्ंकृत करतो. रात्रंदिवस नशेत राहतो. त्यामु्े प्गल्तया दु:खाचा आम्हाला विसर पडतो. जगाला आम्ही 
काही समजत नाही. भीक मागून मिक्लालेल्या पिठाचे रोट बनवून खातो. रातभर आम्ही इतके जोराजोरात 
खोकत असतो की जवत्पास झोपलेल्यांना मुक्लौच झोप येत वही. अशा प्रकारच्या अनेक सिद्धी आणि 
साधूषण आमच्चात आहे, तर मग तू आमची निंदा का कस्तोस? याद राख, अरे बापुडधा ! तू आम्हाला व्रास 
देशील तर आम्ही तुला बाक्गून भस्म करून टाकू. 

(पंडित) ही सारी लक्षणे असभ्य, मूर्ख व धर्मेंडबोराची आहेत. ती साधूची लक्षणे नब्हेत. ऐक ! 
“साध्नोति पराणि धर्मकार्याणि स साधु: ” जो धर्मयुक्त उत्तम कामे करो, सदैव परोपकातत 
प्रवृत्त असतो, ज्याच्यामध्ये कोणताही दुर्गुण नसतो, जो विद्वान असतो, सत्योपदेश करून सरवांवर उपकार 
करो त्याला साधू असे म्हणतात. 

(खाकी) अरे जारे! तुला साधूचे मर्म काव ककरणार ? संतांचे घर (सामर्थ्य) फार मोठे असते. कुणा 
संताच्या वाटेला जाऊ नकोस. नाहौतर तो आपला चिमटा तुला मारील आणि तुझे कपात् फोडून टाकीन. 

(पंडित) ठीक आहे गोसावीबुवा, आपल्या आस्नावर बसा. आमच्यावर रागाने असे बेभान होऊ नका.. 
आजकाल को णते राज्य चालू आहे माहीत आहे ना ? कुणाला माराल तर पकडले जाल आणि तुरुगात पडाल. 
फटके खाल किंवा तुम्हालाच कोणीतरी बदडुन काढील. मग काय कराल ? हे साधूचे लक्षण नब्हे. 

(खाकी) चलरे चेल्या ? कुणा राक्षसाचे तोंड पाहायला लावलेस तू. 


आरयविर्त्तीय मतांचे खंडन- मंडन ३१४ अकरावा समुल्लास 


|" तू कधी एखाद्या महात्य्याच्या संगतीत राहिलेला वाहीस. नाहीतर तू अस्ता जड़ -मुर्ख 
हिला नसतास. 

(खाकी) आम्ही स्वत:च महात्मा आहोत. आम्हाला इतर कोणाची गरज नही. 

(पंडित) जे फुटक्या नशिबाचे असतात त्यांची बुद्धी तुह्यासारखी असते आणि ते तुझयासारखेच 
घमेंडखोर असतात, 

अशी बाचाबाची झाल्यावर खाकी आपल्या आसनावर जाऊन बसला आणि पंडित महाशय घरी गेले. 
संध्याकाक्ली आरती झाल्यावर त्या खाकीला मोठा समजून अनेक तरुण खाकी त्याला 'इंडोत, उंडोत' (दंडब॒त) 
असे म्हणुन साष्टांग नमस्कार करून त्याच्याभोवती बसले. तेव्हा त्या खाकीने विचारले, “ओर रामदाशा ! तू 
किती शिकला आहेस ?”' 

(रामदास) महाराज ! मी 'बेस्नुसहसलाम' शिकलो अहे. 

(खाकी) ओरे गोविंददाशा ! तू काय शिकला आहेस ? 

(गोबिंददास) मी अमुक खाकी महाराजांकडे 'गमसतबराज' बाचले आहे. 

(रामदास) महाराज आपण काव शिकला आहात ? 

(खाकी) आम्ही गीता वाचली आहे. 

(रामदास) कोणाजवल ? 

(खाकी) चल बे छोकरे ! आम्ही कोणालाही गुरू करीत नाही. हे बध. आम्ही 'परागराज' (प्रयागराज) 
मध्ये राहत होतो. आम्हाला एकही 'अक्खर' (अक्षर) येत व्हते. जेव्हा एखादा लांब-रूंद धोतर नेसलेला 
पंडित मला दिसे तेव्हा त्याच्याकडे जाऊन, गीतेचे पुस्तक त्याच्यासमोर धरून त्याला विचारी, “या कलगीवाल्या 
अक्खराचे नाव काय आहे ?”' असे विचारीत विचारीत अठरा अध्यायांची गीता भरडुन काढली. एकही गुरू 
केलानाही. 

आता तुम्हीच विचार करा, अशा विद्येच्या शरूंच्या घरी अविद्या मुक्काम ठोकणार नाही तर ती कोठे 
जाणार? हे लोक नशापाणी, आढ्स, भांडणतंटा करणे, खाणे, पिणे, झोपणे, झांजा बडविणे, घंटा वाजविणे, 
शंख फुंकणे, धुनी पेटविणे, अंधोक् करणे, कपड़े धुणें आणि चोहोकडे व्यर्थ भटकणे यांखेरीज दुसरे कोणतेही 
चांगले काम करीत नाहीत. दगड वितकबिला तरी या खाकी गोसाव्यांना एखादी गोष्ट समजावून सांगणे फार 
अवधड़ आहे. कारण हे लोक बहुधा शुद्र वर्णाचे मजुर, किसान, कहार असतात आणि म्जूरी करण्याचे सोड़ून 
अंगाला राख लावून बैरागी किवा गोसावी बनतात. त्यांना विद्या किंवा सत्संग वांचे माहात्य कढणे 
शक्य नसते. 

यापैकी नाथ पंथियांचा मंत्र “बम: शिवाय” खाकी गोसाव्यांचा 'नृसिहाय नमः ' रमावतांचा 
“श्रीरामचन्द्राय नमः? अथवा 'सीतारामाभ्यां नम: कृष्णभक्तांचा *श्रीराधाकृष्णाभ्यां 
नमः” किंवा “नमो भगवते बासुदेवाय” आणि वंगल्यांचा “गोविन्दाय नम: ? आहे. वांपेकी 
आपापला मंत्र कुणाच्याही कानात उच्चारून ते त्याला आपला शिष्य बनवितात. ते शिष्याला सांगतात, 
“बच्चे ! तू आता तुंब्याचा (कडू भोपक्रयाचा) मंत्र मी सांगतों तसा महण :- 


सत्यार्थ प्रकाश ३१५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


जल पव्ितर सथल पब्ितर, और पवितर कुआ। 

शिव कहे सुन पार्वती, तूंबा पव्चितर हुआ॥ तमलेह घर्मकाश, े 

अर्थ :- जल पवित्र आहे. स्थक् पवित्र आहे आभि किररपकि आह शिव म्हणतो, पार्वती ऐक. तूंबा 
(भोपक्ा) पवित्र झाला. 

अशा माणसाची योग्यता साधू, विद्वान होष्याची किंवा जगावर उपकार करणान्याची कधी तरी असू 
शकेल काय? बैरागी, गोसावी रात्रंदिवस लाकडे व गोक््या जाद्लीत असतात. एका महिन्यात अनेक रुपयांची 
लाकड़े ते जाकून टाकतात्‌. त्याऐंवजी एका महिन्यात जाढल्या जाणाय्या लाकडा च्या किंमतीचे धोंगड़े वौरे 
पेतील तर शर्तांश पैशात ते आनंदात राहतील. पण एव बुद्ी त्यांगा कुदून सुचणार? या लोकांनी धुनीजवछ 
बसून तापणारे (शेकणारे) म्हणून स्वतःला तपस्‍्वी म्हणवून घेतात. या मागनि तपस्वी होता येत असेल तर 
जंगली माणसे यांच्याहनही अधिक तपस्वी ठरतौल. जटा वाढविल्या, अंगाला राख लावली, कपाह्वावर टीा 
लावला महणजे माणूस तपस्वी होत असेल तर सगछेच तपस्वी होक शकतील. है बैरागी, गोसावी वगैरें बाहेरन 
त्यागमूर्ती दिसतात, परंतु आतून महासंग्रही असतात. 

कबीरपंथ-समीक्षा 

(प्रश्न) कबीरपंथी तरी चांगले आहेत ना? 

(उत्तर) मुक्लीच नाहीत. 

(प्रश्न) का बरे? ते लोक तर पाषाणादिकांच्या मूर्तीची पूजा करण्याचे खंडन करतात. कबीर साहेब स्वत: 
फुलातून उत्पन्न झाले आणि शेवटी फुलांतच विलीन झाले. ब्रह्मा, विष्णू, महेश यांचा जेव्हा जन्मही झालेला 
नकहता तेव्हाही कबीरसाहेब होते. ते मोठे सिद्ध पुरुष होते. त्यामुके वेद व पुराणे यांना जी गोष्ट समजली नाही 
ती कबीरांनी जाणली होती. कबौरांनीच लोकांना खरा नार्ग दाखविला. 'सत्यनाम कबीर' आदी हा त्यांचा 
मंत्र आहे. ६ 

(उत्तर) पाषाणाविकां च्या मूर्ताऐव्जी पलंग, गादी, खडावा, ज्योती म्हणजे दिवा यांची पूजा करणे 
हे मूर्तिपूजेहन काही वेगल्ले आहे काय ? फुलांतून उत्पन्न होकन कबीर साहेब है एजादा भुंगा होते की फुलाचे 
कढी होते ? 

या संदर्भात जी गोष्ट प्रचलित आहे तो खरी अस्तावी. काशीमध्ये एक विणकर राहत होता. त्याला 
मूलबाढ् नव्हते. एके दिवशी रात्रीच्या अंधुक प्रकाशात तो रस्त्याने चालला होता. इतक्यात त्याला स्स्त्याच्या 
कडेला एक टोपली दिसली. त्या टोपलीत रात्रीच जन्मलेले एक मूल फुलांमध्ये ठेवलेले होते. तो विणकर त्या 
मुलाला घेऊन धरी गेला आणि त्याने ते मूल आपल्या बावकोच्चा स्वाधीन केले. तिने त्याचे पालन पोषण 
केले. तो मुलगा मोठा झाल्यावर विणकराचे काम करू लागला. त्याला संस्कृत शिकण्याची इच्छा झाली. 
म्हणून तो एका पंडिताकडे गेला. परंतु त्या पंडिताने त्याचा अपमान केला. तो म्हणाला, “आम्ही विणकरांना 
शिकवीत नसतो.' ज्ञान प्राप्तीसाठी तो अनेक पंडितांकडे गेला परंतु कोणीही त्याला विद्या शिकविली नाही. 
तेव्हा मग तो आपल्या मोडक्या-तोडक्या भाषेत विणकर वगैरे लोकांना उपदेश करू लागला. तो भजने रचीत' 
असे व एकतारीवर ती गात असे. तो पंडित, वेद व शाप्ले यांची यथेच्छ निंदा करीत असे. काही मूर्ख लोक 


आर्यविर्त्तीव मतांचे खंडन-मंडन ३१६ अकरावा समुल्लास 


डे जाब्रयात अडकले. तो मेल्यावर लोकांनी त्याला सिद्ध पुरुष बनवून टाकले. त्याने आपल्या हयातीत 
जी काही काव्यरचना केली होती तिचे अध्ययन त्वाचे चेले करू लागले. कान बंद करून घेतल्यावर जो आवाज 
ऐकू येतो त्याला त्यांनी अनहत शब्द असे नाव दिले. मनाच्या वृत्तौला ते 'मुरति' म्हणतात त्या सुरतीला तो 
अनहत शब्द ऐकण्यात तल्‍्लीन करणे हेच परमेश्वराचे ध्यान अयून ते ध्यान जो करतो तो संत होय असे ते 
समजतात, त्या ठिकाणी काक्र पोहोचू शकत नाही. ते लोक बर्छाच्या आकाराचे गंध लावतात आणि 
चंदनादिकाच्या माक्ता गढ्यात धालतात. आता तुम्हीच विचार करा की, या मागनि आत्म्याची उन्नती कशी 
होणार आणि ज्ञान कसे वादणार? हा साराच पोरकटपणा अहे. 

नानक-पंथाची समिक्षा 

(प्रश्न) पंजाबात गानकर्जीनी एक संप्रदाय सुरू केला होता. तेही मूर्तिपूजेचे खंडन करीत अस्त. त्यांनी 
लोकांना मुसलमान होष्यापायून वाचविले. ते साधू बनले नाहौत. गृहस्थच राहिले. त्यांनी ज्या मंत्राचा उपदेश 
केला त्यावरून त्यांचा हेतू फार चांगला होता असे दिसून वेते. तो मंत्र अस्ा आहे :- 

ओ  सत्यनाम कर्त्ता पुरुष निभों निर्वैर कल सहमं गुरु प्रसाद 
जप। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच || उपज, पैड ! 

“ओश्म्‌' ज्याचे सत्य नाव आहें तो कर्ता पुरुष निर्भय व निर्वेर आहे. तो अकालमूर्ती आहे. महणजे 
काह्राच्या पकडीत सापड़त नाही आणि योनित येत नाहौ. तो 'अजन्मा' आहे. तो प्रकाशमान आहे. गुरूच्या 
कृपेने त्याचाच जप कर, तो परमात्मा आदिमध्ये सत्य होता. युगादिकांच्या वेब्टी सत्य होता. वर्तमानकाढी सत्य 
आहे आणि यापुदेही सत्यच राहील. 

(उत्तर) नानकांचा हेतू चांगला होता. परंतु त्यांच्याजव् विद्धत्ता मुल्ीच नव्हती. त्यांगा फक्त आपल्या 
प्रदेशातील खेड़धयाची पंजाबी भाषा येत होती. त्यांना संस्कृतचे ज्ञान नव्हते आणि वेदादी शाख्रांचे अध्यवन 
त्यांनी केले नव्हते. त्यांना संस्कृत येत असती तर त्याँनी 'निर्भय' हा शब्द 'निर्भोा' असा का लिहिला असता? 
संस्कृत भाषेचे ज्ञान त्यांनी रचलेल्या संस्कृती स्तोत्रांवरून दिसून येते. आपण संस्कृतमध्ये देखील दवढाढवछ 
करावी परंतु संस्कृत भाषा शिकल्याशिवाय कशी येणार ? पण ज्या खेडवक् लोकांनी कधी संस्कृत भाषा 
ऐकली नकती त्यांचे समोर मंस्‍्कृतचे 'संस्कृती-स्तोत्र' बनवून आपण संस्कृतचेही पंडित बनले असतील, 
* लोकांनी आपल्याला मान ब्रावा, आपली ख्याती व्हावी व आपली प्रतिष्ठा वाढावी अशी इच्छा त्यांच्या मनांत 
नसती तर त्यांनी हीं गोष्ट की केली नसती. त्यांना कीर्तीची हांव नक्नीच असणार. ती ससती तर त्यांनी जी 
भाषा येत होती तिच्यातच त्यांनी लिहिले असते. आपण संस्कृत शिकलेलो नाही असे त्यांनी सांगून टाकले 
असते. मनांत गर्वाची भावना असल्यामुक्षे मानसन्मान मित्टवण्यासाटी त्यांनी ते ढोंग केले असावे. म्हणूसच 
त्यांच्याग्रंधात बेदांची निंदा व स्तुती आढत्ततात, कारण त्यांनी तसे केले नसते तर त्यांना जेव्हा कोणी वेदांचा 
अर्थ विचारला असत्ा व त्यांना तो सांगता आला नयता तेव्हा त्यांची प्रतिष्ठा धुल्लीला मिछाली असती. म्हणून 
त्यांनी आधीच आपल्या शिष्यांसमोर कोठे - कोठे वेदाच्या विरुद्ध उद्गार कादले तर कोठे-कोठे वेदाविषयी 
चांगले मतही व्यक्त केले आहे. कारण वेदाविषयी धोडेफारही अनुकूल उद्गार काहले नसते तर लोकांनी त्यांना 
नास्तिक म्हटले असते. जसे, 


सत्यार्थ प्रकाश ३१७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


बेद पठत ब्रह्मा मरे। आउ्ा !!१. १० चारों बेद कहानि ै रागहिलंग १४९. १ 

सन्त कि महिषा बेद न जानी॥ (नानक) ब्रह्मज्ञानी आप परमेक्षर। यु पौ. ७५. ८ 

अर्थ : (सतत वेदपठन करणारा ब्रह्माही मेला. चारही वेद म्हणज़े निव्वक एक कल्पित कथा हे. संतांचा 
महिमा वेदांना ककठत नाही. गानक म्हणठात की , ब्रह्मज़ानी माणूस हा स्वत:घ परमेश्वर असतो.) 

बेद्पठन करणारे मेले, पण वेदपठन न करणारे नानकजीसारखे लोक स्वत:ला अमर समजत होते ? ते मेले 
नाहीत काय ? वेद हे सर्व विद्यांचे भांडार आहे. परंतु जो कोणी वेद ही एक कहाणी आहे असे म्हणतो त्याच्या 
सगल््याच गोष्टी कल्पित कथा आहेत, ज्या मूर्खाना लोक संत समजतात त्या बिचायांता वेदांचा महिमा कपीच 
कह्रणार नाही. नानकजीनी बेदांचा गौरव केला असता तर त्यांचा पंध चालला नसता; आणि ते गुरूही बनू 
शकले नसते. कारण ते स्वत: मंस्कृत विद्या शिकलेले ससल्याने इतरांना ती शिकवृन त्यांता शिष्य कसे बनवू 
शकले असते. 

ज्यावेत्ली पंजाबात नानकर्जींचा उदय झाला त्यावेल्ली पंजाबात संस्कृत विद्येचा पूर्ण अभाव होता आणि तो 
प्रदेश मुसलम्रानांच्या छकने ग्रस्त झालेला होता. अशा वेब त्यांनी काही लोकांना (इस्लामपासून) वाचविले. 
नानकर्जीच्या हयातीत त्यांचा संप्रदाय फास्सा नव्हता आणि त्यांना पुष्ककपे शिष्य मिक्लालेले नव्हते. पंंतु 
अविद्वान लोकांमध्ये अशी प्रथा आहे की, ते एख्ाद्या माणसाला तो मेल्यानंतर सिद्धपुरुष बनवून टाकतात; 
आणि मग त्याचे माहात्म्य रचून त्याला ईश्षरासमान मानतात, 

वस्तुत: गानकजी फार श्रीमंत किंवा जमौदार वर्गातलेही नकहते. परंतु त्याच्या चेल्यांनी 'नानक चंद्रोदय' 
व 'जनमसाखी' इत्यादी ग्रंथांमध्ये ते फार मोठे सिद्ध पुरुष व अत्यंत ऐश्वर्यवान होते असे लिहन ठेवले आहे, 
नानकजी ब्रह्माला भेटले, त्यांच्याशी खूप चर्चा केली, सवारी त्यांचा सन्मान केला, त्यांच्या लमात पुष्कल 
घोड़े, रथ, हत्ती वररे सोने, चांदी, मोती, पन्ना, हिरे माणके वगरे सलांची सजविले, अमूल्य रलांची तरगणतीच 
नव्हती, असे लिहिले आहे. या सगछया थापा नाही तर काय? मात्र हा सारा नानकर्जीचचया चेल्यांचा दोष आहे. 
तानकर्जीचा नाही. 

नानकांच्या निधनातंतर त्यांच्या मुलाने 'उदासी' नावाचा पंथ सुरू केला; तर रामदास करे मंड््लींनी 
'मिर्मले' नावाचा पंथ निर्माण केला. नानकांच्या नंतर त्यांच्या गादीवर बसलेल्यांनी त्याची भाषा ग्रंथसाहिबामध्ये 
संग्रहित केल्या. दहावे गुरू गोविंदसिंग गुरू झाले. त्यांच्यानंतर कुणाचीही रचना ग्रंथसाहिबमध्ये समाविष्ट केली 
नाही. परंतु तोपय॑तच्या काछात जी लहान लहान पुस्तके लिहिली गेली होती त्या सर्वाचे एकत्र संकलन करून 
प्रंथ बांधला गेला. नानकांनंतर त्यांच्चा पृंधातील अनेक लोकांनी अनेक पुस्तके लिहिली, काही लोकांनी 
पुराणांसारख्या भाकडकथाही लिहिल्या: ब्रह्मज्ञारी माणूस स्वतःच परमेश्षर असतो, हे तत्त्व गृहीत धरून 
नानकांचे शिष्य झुकत गेले. त्यांनी कर्म व उपासना करणे सोडल्याने परिस्थिती खुपच बिघडली, नानकर्जीनी 
ईश्वराची जी विशिष्ट प्रकारची भक्ती करायला सांगितली होती ती त्यांचे शिष्य करीत राहिले असते तर चांगले 
झाले असते. आता उदासी म्हणतात की आम्ही मोठे, तर निर्मले म्हणतात आम्ही मोठे. अकाली व सूतरहसाई 
महणतात आम्ही सर्वांच वर आहोत. 

या गुरूपैकी गोविंद्सिह अत्यंत शुरवीर होते. मुसलमानांनी त्यांच्या पूर्वजांचा फार छक् केला होता. 


आर्वर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन श्श्ट अकरावा समुल्लास 


महणुनते मुसलमागांवर सूड उगवू इच्छित होते. पंत त्याच्याजव कपलौच दुद्धसामग्री नव्हती; आणि मुसलमानांची 
बादशाही तर ऐन जोरात होती. ःहणून त्यांनी एक पुरक्षरण केले आणि असे जाहौर केले की, “देवीने मला एक 
बर आणि एक तलवार देंकन अशी आज्ञा केली आहे की, तू मुसलमानांशी लढाई कर. तुझा जय होईल.' ही 
वार्ता सर्वत्र पसरलों आणि खूप लोक त्यांना येऊन मिक्राले. ज्याप्रमाणे वाममार्गी लोकांनी 'पंचमकार' व 
चक्रांकित (वैष्णव) लोकांनी 'पंच संस्कार' चालविले त्याप्रमाणे गुरू गोविंदसिहांनी 'पंच ककार' सुरू केले. 
त्यांचे हे पंच कार युद्धाकरिता उपयुक्त होते. पहिला ककार म्हणजे 'केश' (केस). डोकीवरील केस वाढविल्याने 
लाढी किंवा तलवार बांच्या आधातापायून धोडाफार बचाव होण्याची शक्यता होती. दुसरा ककार म्हणजे 
'कंगण'. अकाली शौख डोकीवरील फेट्यात मोठे लोखंडी कड़े घालतात, हातात कड़े घालतात, या दोन 
कडझांमुके डोक्याचे व मनगटाचे रक्षण होते. तिसरा कार म्हणजे 'काछ' (कस्रोटा), लोक जशी लंगोट किंवा 
धुटन्यावर चड्डी घालतात तसा हा प्रण्याच्या व उडदया मारण्यात चांगला उपयोगी होतो. पृष्कलसे अखाडेबाज 
पहिलवान हे नेसतात. चौथा ककार म्हणजे 'कंगा' (कंगवा). या कंगव्याने केस विंचरून स्वच्छ ठेवता येतात, 
पाचवा ककार महणजे 'काचू' (कट्यार) किंवा किरपान (कृपान). शत्रूशी हातधाईच्या लढाईत याचा चांगला 
उपयोग होतो. गुरू गोविंदर्सिहारी आपल्या बुद्धीमत्तेने त्यावेली आवश्यक ही प्रथा चालू केली होती, आता या 
सग््या गोष्टीचा काही उपयोग नाही. युद्धाच्या कामी उपयुक्त ठाव्यात म्हणून ज्या गोट्टी त्यांनी प्रचलित केल्या 
त्या आता शीख पंथाचे अभिन्न अंग बरल्वा आहेत, 

शौख् लोक मूर्तिपूजा करीत नाहीत. परंतु त्याहनही अधिक पूजा ग्रंथसाहेबाची करतात. तीही एक 
प्रकारची मूर्तिपुजाच नाही काय ? कोणत्याही जड़ (ज्ञानरहित) बस्तूसमोर मस्तक नमविणे किवा तिची पूजा 
करणे ही सर्व मूर्तिपूजाच आहे. मूर्तिपूजकांनी आपल्या भक्तीचे दुकार मांडून जशी पोटापाण्याची सोय केली 
आहे तशौच या लोकांनीही केली आहे. जप्े पुजाएं मूर्तचे दर्शन घड़वितात आणि तिच्यापुढ़े पैसे वौरे देवायला 
लावतात तसेच नानकपंथी लोकही ग्रं धाची पूजा करता, इतरांकडून पूजा करवितात आणि त्यांना भेटवस्तू 
अर्पण करावला लावतात. परंतु मूर्तिपूजक लोक वेदांचा जेवढ़ा मान ठेवतात तेवद़ा हे ग्रंथसाहेबवाले ठेवीत 
नाहीत. हे महटले जाऊ शकते की, यांी वेदपठण किंवा वेदश्रवण केलेले नसते, काय करणार ? हट्टी किंवा 
दुगग्रही ग्सलेले बुद्धिमान लोक जेव्हा वेदांचे श्रवण करतात अथवा वेद वाचतात तेव्हा ते कोणत्याही संग्रदायाचे 
असले तरी वेदमतात येतात. तरीपण या शीख लोकांनी खाण्यापिष्यातील निरथ्थक बंधने पुष्कछ अंशी कादून 
टाकली आहत. याचप्रमाणे विषयासक्ती व दुरभिमान यांचा त्याग करून हे लोक वैदिक धर्माची उन्नती कततील 


तर चांगली गोष्ट होईल. 
दादूपंथ-समीक्षा 
(प्रश्न) दादूपंधी लोकांचा मार्ग तरी चांगला आहे ना ? 
(उत्तर) चांगला असा फक्त वेदमार्गच आहे. तो मार्ग धरणे असेल तर तसे करा नाही तर सदैव गठांगक्या 
खात राहाल, संत दादू दयाल बांचा जन्म त्यांच्या मतानुसार गुजरातेत झाला होता. नंतर ते जयपूरजवक्च्या 
आमेरया गावी राहू लागलें. ते तेल्याचा धंदा करीत. देवाची लीला अगाध आह. दादूजीही पूजले जाऊ लागले. 


सत्यार्थ प्रकाश ३१९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


त्यांनी वेदादी शात्रांचा न्‍ करायचे सोडून 'दादूराम, दादूराम' यातच मुक्ती आहे असे मानले, जेव्हा 
सत्याचा उपदेश होत नाही तेव्हा असल्या बितंड गोष्टी चालतात, 
रामस्नेही मत-समीक्षा 

अगदी अलीकडेच शाहपुरा या गावी “रामसनेही' या नावाचे मत सुरू झाले. त्या लोकांनी वेदोक्त धर्माचा 
त्याग करून 'राम, राम' अस्ले महणणेच चांगले मानले आहे. रामनामातच ज्ञान, ध्यान व मुक्ती ते मानतात, परंतु 
जेव्हा भूक लागते तेब्हा रामनामाचा-जप करून भाजीभाकरी मित्ठत नाही. कारण खाण्यापिष्याचे पदार्थ 
गृहस्थांच्या घरीच मित्रता. है लोकही मूर्तिपूजेचा धिक्कार कस्तात. परंतु ते स्वत:च मूर्ती बनत आहेत, हे लोक 
बहुधा ब्वियांच्याच संगतीत राहतात. कारण रामजीला 'मकी' (रामाची ख््री) शिवाय आनंद मिद्नू शकत नाही. 

रामचरण नावाचा एक साधू होऊन गेला. त्याचा पंथ मुख्यतः मेवाडमधील शाहपुरा या गावातून सुरू 
झाला. वा पंथाचे लोक 'रामराम' हा परममंत्र व तोच सिद्धांत मानतात. त्यांच्या एका ग्रंथात संतदास वर्रेंची 
वाणी संग्रहित केलेली आहे. त्यात लिहिले आहे : 

भरम रोग तब ही मिट्या, रट्या निरंजन राइ। 

तब जम का कागज फट्घा, कट्या': कर्म तब: जाइ॥ १॥ पाती. ६। मुमरणका अंग !७ 

(अर्थ : जेब्हा एखादा माणूस ईश्वराच्या गावाचा जप करत तेव्हा त्याच्या साय्या शंका दूर होतात, 
त्याला रोगराई होत नाही, यमराज त्याच्या पापपुण्याची नोंद असलेले कागदपत्र फाडून टाकतों आणि 
त्याचौ सर्व पाप्रे नाहौशी होतात. ) 

आता शहाष्या लोकांनी विचार करावा की, केवक 'रामराम' म्हटल्याने माणसाचा भ्रम जे अज्ञान आहे 
ते कप्े नष्ट होणार ? आणि यमराजाच्या नियमानुसार त्याच्या पापांची पके त्याला भोगावी न लागता माणूप 
आएल्या कर्माच्या फकांतून मुक्त होणार की नाही ? असा समज पसरविणे महणजे माणसाला पापाच्या जालयात 
अडकविणे आणि मनुष्य जन्म वाया धालवणेच आहे. आता वा लोकांचा मुख्य गुरू जो रामचरण त्याची काही 
बचने पहा. 

महमा नांव प्रताप की, सुणौ सरवण चित्त लाइ। 

रामचरण रसना रटौ, क्रम सकल झड़ जाइ॥ 

जिन जिन नांब कूं, सो सब उतत्या पार। 

रांमचरण 3३४४५ सो ही जम के द्वार ॥ 

रांम बिना सब झूठ बतायो, । रांम भजत छूट्या सब क्रम्मा ॥ 

चंद अरु सूर दे परकम्मा। रांम कहे तिन कूं भै नाही॥ 

तीन लोक में कीरति गाहीं। रांम रटत जम जोर न लागै॥ 

रांम नाम लिख पथर तराई । भगति हेति औतार ही घरही ॥ 

ऊंच नीच कुल भेद बिचारै। सो तो जनम आपणो हारै॥ 

संन्‍्तां कै कुल दीसे नाहीं। रांम रांम कह राम सम्हांही ॥ 


आरयविर्त्तीय मतांचे खंडन- मंडन ३२० अकरावा समुल्लास 


। कुण जो कीरति गाबे। हरि हरिजन को पार न पाबै ॥ 

रांम संतां का अन्त न आबै। आप आपकी बुद्धि सम गाय ॥ 

(अर्थ : हे मित्रा, परमेश्षराच्या नावाचा प्रताप व महिमा किती मोठा आहे ते लक्ष देन ऐक. एमनामाचा 
जप केल्याने सारी पापे नष्ट होतात, ज्यांती ज्यांनी नामस्मरण केले ते सारे भवसागर तरून गेले. पंंतु ज्यांना 
देबाचे विस्मरण झाले ते यमाच्या तावडीत सापडले. एमाखेरीज इतरसर्व मिध्या आहे. रामाची भक्ती केल्याने 
मनुष्य कर्ममुक्त होतो, चंद्र व सूर्व अशा रामभक्ता भोवती प्रदक्षिणा घालतात, राम सांगतो की, अशा लोकांना 
कम्लेही भय उसत नाही. तीन्ही लोक त्यांचे गुणणान कसतात, रामनाम जपणाय्यावर यमाचा जोर चालत नाही. 
ग़्ाचे नाव लिहिलेले दगड़ पाण्यावर तरंगत रहिले, आपल्या भक्तांसाठी ईश्वर अवतार धारण करतो, जो 
कोणी माणस़ाची जात व कुछ यांचा विचार करून उच्चनीच असा भेदभाव करतात ते आपला जन्म व्यर्थ 
धालवितात, संत लोक जातीपारतीचा विचार करीत नाही, राम नाम असे म्हणत ते रामस्वरूप होऊन जातात. जो 
कोणी रामाचे गुणगान कस्तो तो थोर होव. त्याचे सामर्थ्य अपार अस्ते. गम महणतो, संतांच्या मोठेपणाला अंत 
नाही, प्रत्येकाने आपापल्या बुद्धीप्रमाणे रामाचे गुणगान करावे.) 

यांचे खंडन :- रामचरण करे लोकांचे ग्रंथ पाहिल्‍्यानंतर प्रथमत: ही गोष्ट लक्षात येते की, रमचरण हा. 
एक साधा खेडवक मराणूम होता. तो मुछीच शिकलेला नव्हता. तो सुशिक्षित असरता तर त्याने अशा धापा 
कशाला मारल्या असत्या ? केवक राम राम असल म्हटल्याने सर्व पापे नष्ट होतात, हा या लोकांचा केवक भ्रम 
आहे. असल्या गोष्टी सांगून ते आपला व इतरांचा जन्म वाया धालवितात. यमाचे भय ही तर फारच मोठी गोष्ट 
झाली. परंतु राजाचा शिषाई, चोर, डाकू, वाघ, साप, विंचू आणि डाम् इत्यादिकांचे भयही ग़मनामाच्या जपाने 
दूर होत नाही, र्रंदिवस राम, राम करीत राहिल्याने काहीही साध्य होत नाही. ज्याप्रमाणे 'साखर, साखर' असे 
महणत राहिल्‍्याने तोंड गोड होत नाही त्याचप्रमाणे सत्यभाषण आदी करमें व करता केवढ् रामनामाचा जप 
केल्याने काहीही होणार नाही. एकदा राम-राम असे म्हटल्याने त्यांच्या ग़माला ते ऐकू जात नसेल तर जन्मभर 
रामनामाचा जप करूनही त्याला ते ऐकू जाणार नाही आणि जर ज्याला एकदा म्हटलेले ऐकू जात अप्ेल तर 
दुसयांदा राम-राम महणणे व्यर्थ आहे. या लोकांरी आपले पोट भरण्यासाठी आणि इतरांचा जन्म नष्ट काण्यासाठी 
ही सारी लबाड़ी रचली आहे. यांचे नाव असते रपसलेही परंतु काम करतात ते रंडस्नेही, जिकडे पाहावे तिकडे 
रांडाच रांडा. त्या संतरांभोवती घोल्का करून बसलेल्या दिसतात. असली पाखंडे या देशात नसती तर आर्यावर्त्त 
देशाची अशी दुर्दशा का झाली असती ? हे लोक आपल्या चेल्यांना आपले उष्टे खायला लावतात आणि 
श्लियाही यांगा प्राष्टांग नमस्कार घालतात. हे साधू लोक श्लियांशी एकांतवासही कसतात, 

या पंधाची आणखी एक शाखा मारवाडातील खेडापा नावाच्या गावी सुरू झाली आहे. या शाखेचा 
इतिहास असा अहे :- 

रामदास नाबाचा चांभार कुछात जन्मलेला एक व्यक्ती होता. त्याला दोन बायका होत्या. प्रधम अनेक 
दिवसांपयँत तो औषड (अधोरी) पंथाचा अनुयावी बनून कुत्यांबरोबर खात-पीत अस्त. नंतर तो वाममार्गी 
लोकांच्या कुंडापंथात गेला. नंतर तो रामदेवाचा 'कामडिया' बनला. तो आपल्या बायकांसह गात असे. 
असाच हिंडता-हिंडता तो 'सीथल' गावाच्या चर्मकारांचा गुरू असलेल्या हरगामदासाला जाऊन भेटला. 


सत्यार्थ प्रकाश ३२१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


हराामदासाने त्याला के उपदेश करूत आंपला चेला बनविले. नंतर हा रामदास आपल्या: 
गावी परतगेला आणि तेथें त्यानें आपली गादी स्थापन केली व आपला पंथ युरू केला. 

तिकडे शाहपुरा या गावी रामचरणाचा पंथ वादू लागला होता. त्याचाही इतिहास असा ऐकिवात आहे 
की, तो जयपूरचा व्यापारी होता. त्याने दांतडा या गावी एका साधूकडून वेश घेऊन त्याला आपला गुरू केला 
आणि शाहपुन्यात आपले स्थान जमविले. भोव्या लोकांमध्ये पाखंडाची पाठेमुछ्ले लवकर रुजतात. 
त्याचा पंथ तेथे चांगला रुजला. वर उल्लेखिलेल्या रामचरणाची बचने प्रमाण मानून लोकांना आपले 
बनवितात. त्यांमध्यें उच्च-नीच अस्ता भेद नाही. ब्राह्मणापासून अंत्यजांपर्यत सर्व लोक त्यांचे 
बनतात. आजह्ी ते लोक कुंडापंथी लोकांप्रमाणेच आचरण करतात. कारण ते मातीच्या कुंड्यातूनच खातात।" 
आणिपापुंचे उशे खातात. ते लोकांना वेदमत व आई, बाप व सांसारिक गोष्टी इत्यादीविषयी त्यांचा मंत्र 
तोड़ायला लावतात व आपले चेले बनवितात. हे लोक रामनामाला महामंत्र समजतात आणि त्यालाच' 
'बुच्छम' (सक्षम) वेदही मानतात. रमनामाचा जप केल्याने अनंत जन्मांचौ पापे नष्ट होतात. त्याशिवाय 
कोणालाही मुक्ती मिक्रत नाही. प्रत्येक श्रासोच्छवासावरोबर राम -राम जे महणतात त्याना ते सत्यगुरू म्हणतात; 
आणिपसत्यगुरूला पसमेश्रराहूरही श्रेष्ठ मानू ते त्याच्या मूर्तचे ध्यान करतात. साधूंचे पाय धुकन ते पाणी तीर्थ 
समजून पितात. जेव्हा चेला गुरूपायून दूर जातो तेव्हा त्याने आपल्या गुरूची नखे व दाढीचे केपही आपल्याजवछ 
ठेवावीत आणि रोज त्यांगा आंधोन घालूर ते पाणी तीर्थ समजून प्राशन कस्तात, है लोक रामदास व 
यांच्या उक्ती वेदांहूनही श्रेष्ठ समजतात. त्याग्ंथाना प्रदक्षिणा धालून ते आठ साष्टांग नमस्कार घालतात आर्णि 
गुरूजवक असल्यास त्याला साष्टांग नमस्कार घालतात. ब्लियांना व पुरुषाना ते रामगामाचा जप 
सारखाच मंत्रोपदेश देतात. नामस्मरण केल्यानेच कल्याण होते असे ते मानतात. ग्रंथ पठण व विद्याध्ययन! 
पाप आहे असे ते समजतात. त्यांची एक साखी अशी आहे : - 

पंडताड पाने पड़ी, ओ पूरब लो पाप। 

राम-राम सुमत्यां बिना, ऱग्यौ रीतो आप॥ 

बेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, रांमभजन बिन रह गये रीता ॥ 

(अर्थ: - विद्याध्ययन है रिर्थक आहे. ग्रंव वाचने है पाप आहे. रामनाम न येता केलेली मरी करें व्यर्थ 
आहेत. वेद, पुराणें व गीता यांचा अध्यास करताना रामनामाचा जप केला नाही तर त्या अभ्यासाचा काही 
उपयोग नाही.) 

अशा प्रकारी पुस्तके त्यांरी लिहिली अहेत. श्लीने पतीची सेवा करणे हे पाप पण गुरू व साधुची सेवा 
करणे हा धर्म आहे अम्े ते सांगतात, वर्णाश्रम व्यवस्था ते मानीत नाहीत. ब्राह्मण हा रामलेही नसेल तर तो नीच" 
आधणि चांडाढ, रामस्लेही असल्यास तो उत्तम (श्रेष्ठ) आहे, असे ते मानतात. ते ईश्वराचा अवतार 
नाहीत आणि रामचरणाचे जे वचन आस्ह यापूर्वी उद्धृत केले अहे त्यात मांगितल्याप्रमाणे 'भगति 
औतार ही घरही” महणजे संत व भक्तांसाठी ईश्वर अवतार बेतो अंसे ते समजतात. अशा प्रकारचे 
पाखंडी पंथ अहेत त्याच्चामुल्े आर्यवर्त्तदेशाला अहितकारी आहेत. या विवेचनावरून शहमणे लोक योग्य तों 
बोध घेतील. हि 
आर्यावत्तीय मतांचे खंडन-मंडन इ२२ अकरावा समुल्लास 


हर गोस्राव्यांमध्ये गोकुलिये वा जावाचा पंथ आहे. तो फार चांगला आहे, पाहा ना, ते कमते 
ऐश्वर्य उपभोगतात. त्यांच्याजवक्र काहीतरी लीला व सामर्थ्य असल्याखेरीज त्यांगा एवढ़े ऐश्रर्य प्राप्त होणे शक्य 
आहेकाब? 

(उत्तर) ते ऐश्वर्य गृहस्थाश्रमी लोकांचे असते. त्यात गोस्ाव्यांचे काहीच उसते. 

(प्रश्न) वाहवा ! गोसाव्यांना त्यांच्या कर्तृत्वाने ते ऐश्वर्य प्राप्त होते. असल ऐश्वर्य डतरांना का प्राप्त 
होतनाही? 

(उत्तर) इतर लोकही त्यांच्यासारख्या लांड्यालबाड्या कस्तील तर त््यांनाही अप्ले ऐश्वर्य लाभेल यात 
काय संशय? इतर लोक यांच्यापेक्षा अधिक कर्तील तर त्यांता वांच्यापेक्षाही जास्त ऐश्रर्य मिद्नू शकेल, 

(प्रश्न) वाहवा ! वात कसला धूर्वपणा? ही सारी गोलोकाची लौला आहे. 

(उत्तर) ती गोलोकाची लीला नयून गोसाव्यांची लीला आहे. तो जर गोलोकाची लौला अस्लेल तर 
गोलोकातही इधल्यासारखीच स्थिती असली पाहिजे. वा पंथाचा उदय तैलंगण (अं्र) देशात झाला. लक्ष्मणभड़ 
नावाचा एक तेलंगी ब्राह्मण लम झाल्यानंतर आपले आईबाप व पल यांचा त्याग करू काशीला गेला आणि 
'माझ्े लम झालेले नाही', असर खोटेच सांगून त्याने संन्यास बेतला. योगायोगाने त्याचे आईबाप व ली यांता 
काशीपधये त्याने संन्यास पेतल्याची बातमी समजली, ते ऐकताच त्याचे आईबाप व पली काशीला गेले आणि 
ज्याने लक्ष्मणभट्टाला संन्यास दिला होता त्याला भेटू त्यांती सांगितले की, “याला तुस्‍ही संन्यासदीक्षा कशी 
दिली? ही पाहा. ही तरुणी त्याची पत्नी आहे.' त्याची पली महणाली, “'तुम्ही माझा पती मला पस्त देणार 
नसाल तर मलाही संन्यास था. ' यावर त्या गुरुने लक्ष्मणभट्टाला बोलावून अस्े सांगितले की, “तू फारच 
खोटा आहेस तू खोटे बोलून संन्यास धेतला आहे. महणून संन्यासाश्रमाचा त्याग करून पुनः गूहस्थाश्रमाचा 
स्वीकार कर," त्याप्रमाणे लक्ष्मणभट्टाे पुन: गृहस्थाश्रमात प्रवेश केला आणि आपल्या घरच्या लोकांबरोबर 
तो परत गेला. 

अशा वा मताचे मूछ हे असतत्य कपटावर आधारले आहे. जेव्हा ते चौधे दैलंग देशास परत गेले तेव्हा 
त्ाच्चा वर्णाच्या लोकांनी त्याला जातरतून काढून टाकले. मग तक्ष्मणभट् गाव सोडून इकडे- तिकडे भटकू 
लागले, तेधून ते पुनः काशीला आले. काशौच्या जब असलेल्या चएणार्गढाजवढ चंपाएण्य गावाचे जंगल 
होते. लक्ष्मणभट्ट त्या जंगलातून आपल्या पललौसह चालले असता त्यांग तेथे एक लहान मुलगा कोणीतरी 
टाकून दिलेला दिला. त्या मुलाला एव श्वापदाे मारूत टाकू ये महणूर त्याच्या सभोवती आग पेटबून 
ठेवली होती. लक्ष्मणभट्ट आणि त्याची पली यांनी त्या मुलाला उचलून पेतले आणि त्याचे पुत्रवत पालन 
पोषण केले. पग ते काशौतच राहू लागले. तो मुलगा मोठा झ्ञाल्यावर त्याच्या पालक आई-बडिलांचे निधन 
झाले. यावेब्रेपय त्याचे थोडेफार अध्ययन झाले होते. काही दिवसांगी तो मुलगा एका विष्णुस्वामौच्या 
मंदिग़त जाऊन चेला बनला. तेथे त्याचे न पटल्यामुके तो काशीला परत गेला व त्याने संन्यास घेतला, त्यावेक्ली 
अस्ताच एक जातिबहिष्कृत ब्राह्मण काशीत राहत होता. त्याला एक तरुण मुलगी होती. तो ब्राह्मण या तरुणाला 
ऋहणाला, “तू संन्यासाचा त्याग करन माइया मुलीशी लन कर." त्याप्रमाणे त्याने त्या मुलीशी लग कैले. 


कत्यारप्रकाश ....... इ३३ + .. ऋकत्ातकलक २३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


त्याचे वडिलांगी जसे केले तसेच त्यानेही केले. तो आपल्या प्लीला घैंकन तो ४ 
बनला होता तेधे गेला. परंतु ते विवाहित असल्यामुत्रे त्यांता तेथे कोणी राह दिले नाही. म्हणून तो तेथून 
बज़देशात जे अविद्येचे माहेरघरच आहे. तेथे त्याने अनेक प्रकारच्या लांडयालबाडया करून खोटबानाट्या 
गोष्टी लोकांना सांगायला सुरुवात केली. तो अस्े सांगू लागला की, “भगवान श्रीकृष्ण मला भेटले; आणि 
त्यांनी मला असे सांगितले की, “'गोलोकातूर जे दैवी जीव पर्त्यलोकात आले आहेत त्यांगा तृ ब्रह्मसंबंध व्रताने 
पवित्र करून गोलोकात परत पाठव."' अशा प्रकारे मूर्ख लोकांगा प्रलोभन दाखबून त्याने काही थोड़या 
महणजे ८४ लोकांना वैष्णव बनविले. त्यांच्यासाठी त्याने खालील मंत्र बन॒विले. आणि त्यांतही रहस्य 
ठेवले जसे, श्रीकृष्ण: शरण मम ॥ 

क्लीं कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ॥ २॥ 

हे दोन्ही सामान्य मंत्र आहेत. यानंतरचा मंत्र ब्रह्मसंबंध आणि समर्पण करण्यासंबंधी आहे :- 


दासो5हं कृष्ण तबास्मि ॥ 

या मंत्राचा उपदेश करून शिष्य आणि शिष्यिणी यांचे समर्पण करवितात. 'क्लीं कृष्णायेति' हा 'क्लीं' 
शब्दतंत्र ग्रंधातील आहे. यावरून हा वल्लभपंथही वाममार्गी लोकांचा एक भेद आहे, हे दिसून येते. यामुक्देच 
बहुधा गोसावी लोक ब्लौसंग कस्तात, 

'गोपीवल्लभेति' - कृष्ण काय फक्त गोप॑नाच प्रिय होते? इतरांना ते प्रिय नव्हते काय? जो ल्लैण म्णजे 
श्लौभोगामध्ये गुंतलेला असतो तोच ब्ियांना प्रिय असतो.. श्रीकृष्ण असे होते काय? 

आता 'सहस्रपरिवत्सरेति' - हजार वर्षांची गणना व्यर्थ आहे. कारण वल्लभ आणि त्याचे शिष्य हे काही 
सर्वज्ञ नाहीत. कृष्णाचा वियोग काय फक्त हजार वर्षांचाच होता? जेव्हा वल्लभाचा जन्मही झालेला नव्हता 
तेव्हा आपल्या दैवी जीवांच्या उद्घारासाठी गोलोकातून कोणीच का आला नाही? 

"ताप' व 'क्लेश' हे दोन्ही शब्द पर्यायवाची आहेत. त्यांच्यापैकी एक ध्यायला हवा होता. दोन्हीचा वापर 
करण्याची आवश्यकता नब्हती. 

'अनंत' शब्दाचा वापर करणे निरर्थक आहे. कारण अनंत हा शब्द ठेवला तर 'सहत्न' या शब्दाला काहीं. 
अर्थ उरत नाही. आणि सहस्न हा शब्द ठेवला तर अनंत शब्द निरर्थंक ठरतो. तसेच माणूस अनंत काकापय॑त 
“"तिरोहित' म्हणजे दु:खाने आच्छादित राहत अस्रेल ठर त्याच्या मुक्तीसाठी वल्लभाचे आगमनही व्यर्थ ठखे, 
कारण अनंताला अंत उसतो. 

बरे!देह, इंद्रिवे, प्राण, अंतःकरण, धर्मपली, घर-दार, पुत्र, धन-दौलत इत्यादि श्रीकृष्णाला अर्पण 
कराबयाचे? श्रीकृष्ण हा तर पूर्णकाम होता. त्याला कोणाच्या देहादिकाची इच्छा कशी असू शकेल ? शिवाय 
देहादिकांचे अर्पण करणे शक्यही नसते. कारण देहाचे अर्पण रखशिखांत देह म्हटला जातो. त्यातील मलमूत्रादी 
धाणेरड्या गोष्टीचे अर्पण कसे कर शकाल ? 


आर्यावर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन झ्र्ढ अकरावा समुल्लास 


६ कृष्णार्षण केल्याने त्यांची फक्े कृष्णाला भोगावी लागणार, महणज़े नाव 
कृष्णाचे परत समर्पण मात्र स्वत:्या फायद्यासाठी कस्तात. देहामश्ये जे काही मलमूत्रादी आहे ते सारे गोसाईजीना 
का अर्पण केले जात नाही? की गोड तेवढ़े आपण ध्यायचे आणि कड़ू तेवढे धुंकून टाकायचे ? 
त्यांच्या ग्रंथात असेही लिहिले आहे की जे काही अर्पण करावयाचे ते आपल्या पंथाच्या गोसाईजीनाच 
अर्पण करावे; इतर पंथाच्या लोकांना काही देऊ नये, हा सारा स्वार्थपताधूषणा आहे. इतरांचे धनादी लुटण्वासाठी 
आणि वेदोक्त धर्माचा नाश करण्यासाठी रचलेल्या या लांड्यालबाड्या आहेत. वल्लभपंथाच्या ग्रंथात काव 
लिहिले अहे ते पहा :- 

श्रावणस्यामले पश्षे एकादश्यां महानिशि। 

साक्षाद्भणवता प्रोक्त तदक्षरश उच्चते ॥१॥ 


असमर्पितबस्तूनां तस्माइर्ज्जनमाचरेत्‌॥४॥ 

नित्रेदिभि: समप्येंत सर्व कुर्यादिति स्थिति: । 

न मत देवदेबस्य स्वामिभुक्तिसमर्प्पणम्‌ ॥५॥ 

तस्मादादौ सर्बकार्ये सर्वबस्तुसमर्प्पणम्‌। 

दत्तापहारबचन तथा च सकल हरे: ॥६॥ 

न ग्राह्ममिति बाक्य हि भिन्नमार्गपरं मतम्‌। 

सेबकानां यथा लोके व्यवहार: प्रसिध्यति॥७॥ 

&४०५ #ह सम्पैंव सर्वेषां ब्रह्मता तत: । 

गड्जात्वे गुणदोधाणां गुणदोषादिवर्णनम्‌ ॥८॥ 

हे श्लोक गोपाव्याच्या 'सिद्ान्तरहस्य' इत्यदी ्ंथातृन पेतले आहेत. हेच गोसाव्याच्या पंथाचे' मूक तत्त 
आहे. वांगा कोणीतरी विचारले पाहिजे की, श्रीकृष्ण निजधामाला गेलेल्या किमान पाच हजार वर्षे होऊन गेली, 
अशा स्थितीत तो श्रावण महिन्यातील एकादशीच्या रात्री तो वल्‍लभांना कसा भेटला? ॥ १॥ 

गोसाईजीचा जो चेला त्यांना सर्वकाही समर्पित करतो त्याच्या शरीराच्या व जीवाच्या साया दोषाची 
निवृत्ति होते. मूर्ख लोकांगा फसवून आपल्या पंथात आणण्याची हो वल्लभांचा खटाटोप आहे. गोसाव्यांचे 
चेले व चेल्या यांचे सारे दोष नाहीसे होत असतील तर ते रोग, दाखिय इत्यादी दुःखांती गांजलेले का असतात? 
त्यांच्या मत हे दोष पाच प्रकारचे असतात. ॥ २॥ 

(१) सहज दोष : काम, क्रोध इत्यादिकांपासूर उत्पन्न होणारे स्वाभाविक दोष, (२) विशिष्ट देशकाह्लामध्ये 
केली गेलेली नाना प्रकारची पापे. (३) सर्व सामान्य लोक ज्याला भक्ष्याभक्ष्य म्हणतात ते दोष आणि वेदोक्त 


सत्यार्थ प्रकाश ३२५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


जो मिध्याभाषणादी आहे. (४ ) संयोगजन्य दोष : ख संगतौमुक्रे निर्माण होणारे चोरी, जारी वगरे आणि 
आई, बहीण, मुलगी, मून, गुरुपली यांच्याशी संभोग केल्याते होणारे दोष. (५) स्पर्शजन्य दोष : अस्पृश्य 
व्यक्ीना स्पर केल्याने होणारे दोष, या पाच प्रकारख्या दोषांना गोसावी पंथाचे लोक मु्लीच मानत नाही म्हणजे 
त्यांनी स्वैराचार करावा ॥३॥ 

इतर कोणत्याही प्रकार्या दोषांची निवृत्ती गोसावी पंथाखेरीज होक शकत नाही. म्हणून कोणताही 
पदार्थ गोसावीबुवांना अर्पण केल्याखेरीज त्यांच्या चेल्यांतरी त्याचा उपभोग पेऊ नये. वासाठी हे 
चेले आपली पल, मुलगी, सून व धनादी पदार्थ गोसाईजीना अर्पण करतात. या समर्पणाचा असा नियम 
आहे की, जोपयंत आपली पल गोसाईजीच्या चरणसेवेत समर्पित होत ताही तोपय॑त तिच्या पतीने तिला 
स्पर्श करू नये.॥७॥ 

महणून गोसाव्याच्या चेल्यांनी समर्पण केल्यानंतरच आपापल्या पदार्थाचा उपभोग ध्यावा. कारण त्यांती 
उपभोग घेतल्यानंतर त्या पदार्थाचे समर्पण होक शकत नाही:॥५॥ 

यामी प्रथम सर्व काम्मांमाधे सर्व वस्तू समर्पित कराव्यात. पली करे ग्रथम गोसाईजीरा समर्पित करू 
परत्यांचे आपण ग्रहण कराबे. याचप्रमाणे सारे पदार्थ हरीला अर्पण करू मग आपण त्याचा उपभोग ध्यावा, 

गोसावी पंथाहून भिन्न मार्गाचे एक वाक्यही गोसाव्यांच्या चेल्यांनी कभी ऐकू नये अधवा त्याचे ग्रहण करू 
नये. त्यांच्या शिष्यांचा हा व्यवहारप्रफिद्ध आहे. 

याचप्रमाणे सर्व वस्तू समर्पित करू सवामध्ये ब्रह्मबुद्धी धारण करावी: त्यानंतर ज्याप्रमाणे गंगेमध्ये दुसरे 
पाणी मिसल्यानंतर ते गंगारूप बतते: त्याप्रमाणे इतर पंधांतील त्यांचे दोष नाहीस्े होऊन त्यांना गोसावी 
पंथाचे गुण प्राप्त होतात. म्हणून आपल्या पंथांच्या गुणांचे वर्णन सदैव करी त राहावे; ॥८॥ 

आता पहा ! इतर सर्व पंथापेक्षा गोसाव्यांचा पंथ आपले प्रयोजन आहे की नाही ? या गोसाव्यांना 
विचारले पाहिजे की, ब्रह्माचे एकही लक्षण तुम्ही जाणत नाही: मण तुम्ही आपले शिष्य आणि शिष्या यांना 
ब्रह्मणी मंबद्ध कमे करणार ? तुम्ही अप्े महणाल की आम्हीच ब्रह्म आहोत. तेव्हा आमच्याशी संबंध झाल्याने 
ब्रह्मशी संबंध होतो. परंतु तुमच्यामशथे ब्रह्मचे गुण; कर्म; स्वभाव यांपैकी एकही गोटट लाही. मग काय केवक 
भ्ोगविलासाप्ताठी तुम्ही स्वतःला ब्रह्म मानता ? असे पाहा ! तुम्ही आपले शिष्य व शिया वांता स्वतःला 
समर्पित करून धेकन शुद्ध करता परंतु तुम्ह स्वतः, तुमची बायको , मुलगी व सून' बगैरे असमर्पितच राहतात, 
महणजे तुमचे समर्पण कोणालाच केले जात नाहौ: ठेव्हा तुम्ही सगे अशुद्ध राहिलात की नाही ? तुम्ही 
असमर्पित वस्तूला अशुद्ध मानता. म्हणे असमर्पितं आईबापांच्या पोटी तुमचा जन्म झाल्याने तुम्ही स्वत:च 
अशुद्ध ठरत नाही काव ? म्हणून तुम्ही आपली बायको; मुलगी, सून इत्यार्दिना इतर पंथांच्या लोकांना समर्पित 
करणे उचित होय. 

ही गोष्ट करायला तुम्ही तयार नसाल तर मग तुम्ही इतर ख्ली-पुरुष, व। धन वगरे स्वतःला समर्पित करन 
धेणे आता सोडून दा. आजवर जे झले ते झाले. यापुढे तरी लांड्यालबाड्चा सोडून था. आणि सुंदर ईश्वरोक्त 
वेदविहित सन्मार्गावर येकन आपला मानवजन्म सफक करा; आणि धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष हे चारी पुरुषार्थ 
साध्य करून आनंद उपभोगा. 


आयर्विर्तीय मतांचे खंडन-मंडन श्र्द अकरावा समुल्लास 


| हे गोसावी लोक आपल्या संग्रदायाला 'पुश्टमार्ग' असे ऋृणतात: खाणे, पिणे, पशटपु् 
होगे, सर्व द्रियांशी मनसोक्त भोगविलास करणे वालाच पृष्टियाए अरे म्णतात. परंतु यामागनि जाणारे लोक 
भांदरासारख्या रोगांनी ग्रस्त हो ऊन कसे झिजून- झ्िजून मरतात ते त्यांचे त्यांगाच ठाऊक. खरे म्हणाल तर हा 
पुष्टिमार्ग नयूत कुश्मार्ग आहे. कुष्रोगी (महारोगी) माणसाचे शरीर कुजून त्यातील सप्त धातू विख्दून जातात 
आणितों विलाप करीत मरून जातो. तौच गत या लोकां वी होते, अमर दियून येते. त्यामुढे या पंधाला नरकाचा 
मार्ग अस्लेही महणता येते. कारण दु:खाचे नाव नरक व सुखाचे नाव स्वर्ग आहे. अशाप्रकारे है गोसावी लोक ढोंग 
वल्बाड़ी बांचे जाढे पसखवून त्यात भोव्याभावड्या लोकांना पकड़तात आणि स्वत:ला श्रीकृष्ण पमजून 
सगव््यांचे स्वामी बनतात. 

हे लोक अप्ते सांगतात की, गोलोकातून जितके दैवी लोक इहलोकी आले आहत त्यांच्या उद्धारास़ाठी 
आम्ही लौला पुरुषोत्तम उन्मलो आहोत. जोंपय॑त जो कोणी आमच्याकड़ून दीक्षा व उपदेश पेत नाहीत तोपय॑त 
त्यांगा ग़ोलोकाची प्राप्ती होत नाही. तेथे एकटा श्रीकृष्ण पुरुष असून बाकी प्ग्या द्विया आहेत. वाहवा ! 
तुमचा हा पंथ मोठा छातच आहे. गोसावी बुवांचे सारे चेले गोपी बनणार म्हणे. आता तुम्हीच विचार करा. 
एखा्वा पुरुषाला दोन बायका असल्या तर त्याचे किती हाल होतात ! तर मग एका पुरुषामागे कोट्यवधी 
बाय्का लागल्या तरत्याच्या दुर्दशेचे काय वर्णन कगावे ? तुम्ही अस्ले मृणाल की श्रीकृष्णाचे स्ामर्ध्य फार मोठे 
आहे, ते सर्वाना खुप कखतात. त्याच्या पतला स्वामिनीजी असे म्हणतात. तिच्यामध्येही श्रीकृष्णासारखे 
सामर्थ्य असावे, कारण ती त्याची अधांगी आहे. 

इहलोकामध्े द्लीपुरपांमधील कामवासना सारखीच जोरदार असते. किंबहना पुरुषापक्षा स्लौची कामवासना 
अधिक प्रबक असते. तसेच गोलोकात का नाही ? तसे असल्यास स्वामिनौची इतर बावकांशी चांगलीच 
खड़ाजंगी होत अस्णार. कारण सवत्ीमत्सर फार वाईट असतो. त्यामुक्े गोलोक हा स्वर्गलोक वरण्याऐवजी 
नरक लोकच बनत असेल. किंवा ज्याप्रमाणे अनेक परस्नौगार्मी पुरुषांना गरमी, परमा यांसारखे लैंगिक रोग 
होतात त्याप्रमाणे गोलोकातील रहिवाशांनाही है रोग होत असतील. शिः! जि: शि:! अशायागोलोकपेक्षा 
आपला हा पृत्युलोकच बरा म्हणायचा. 

अप्े बधधा! वेधील गोसावीब॒वा स्वत:ला श्रीकृष्ण समजून अनेक ब्रियांशी शरीर ठेवतात, त्यापु्ले 
त्यांना गर्मी, परमा याँसारखे रोग होऊन खुप दुःख सहन कराबे लागते, आता तुम्हीच सांगा, स्वतःला 
श्रीकृष्णाबा अवतार समजणारे गोसावी अस्ले रोगपीडित होतात तर गोलोकाचा स्वामी अ्रीकृष्ण या रोगानी 
पीडीत का होणार नाही ? आणि जर त्याला हैं रोग नसतील तर त्वाचा अवतार असणाय्या गोसाव्याना ते का 
होतात ? 

(परश्) पर्त्यलोकात लौलावतार धारण केल्याने रोग दगरे दोष निर्माण होत असतातः परंतु गोलोकात 
रोग वार दोषच नसल्यामुक्े तेथे राहणाययांगा ते होत नाहीत. 

(उत्तर) “भोगे रोगभयम्‌? रूणजे भोग असतो तेथे गेग असतो. कर! श्रीकृष्णाच्या त्या कोट्यावधी 
ख्ियांना ुले होतात की नाही ? जर ती होत असतील तर सगझी मुलेच होतात की मुली ? की मुले व मुली दोन्ही 
होतात ? तुम्ही जर असे महणाल की, त्यांना सगक्री मुलेच होतात, तर भग त्या मुलींची लने कोणाशी होत 


सत्यार्थ प्रकाश ३२७ महर्षि दवानंद सरस्वती 


असतील ? कारण तेथे तर श्रीकृष्णाखेरीज दुसरा कोणी पुरुषच नसतो. जर दुसरा एखादा पुरुष तेथे क्‍ तर 
मग तुमचे मूक विधान खोटे ठस्ते. दुम्ही जर अस्ले महणाल की, त्या ख्लियांना फक्त मुलेच होतात, तर 
त्यांच्याबाबतौतही तोच प्रश्न उपस्थित होणार की, त्यांची लमे कोणाशी होतात ? ते आपआपस्तातच भावगढ़ी 
कस्तात की काय ? किंवा इतर कोणाची मुले अथवा मुली तेथे असतील तर गोलोकात एकटा श्रीकृष्णच पुरुष 
असतो हे तुमचे महणणे खोटे ठसते. आता तुम्ही जर: “६40० त्याबायकांना मुलेच होत नाहीत तर मग 
श्रीकृष्ण नपुंसक असून तेथील ज्लिया वांझ असतात सा ठपका त्यांच्यावर येईल. हा कमला गोलोक ? हा तर 
दिल्लीच्या बादशहांचा जनानखानाच झाला की ! 

आता गोसावी लोक आपले शिष्य व शिष्यिणी यांचे जे तन-मन-धन स्वतःला अर्पण कखून घेतात तेही 
योग्य गाही. कारण विवाहाच्यावेढी श्ली आणि पुरुष आपापली शररीरे एकमेकांगा अर्पण कर्तात, शिवाय मन 
हे इतर कोणाला स्वतंत्रपणे समर्पित करता येत नाही. कारण मनाबरोबरच शरीराचेही समर्पण करावे लागते. तसे 
न करता मन एकाला व शरीर दुसन्याला अप केले तर तो व्यभिचार ठरतो. राहता ग़हिले धन. त्याचीही 
४०४ अशीच आटे. जेव्हा मन एाद्ाला (पतौला किंवा पलौला) दिल्यानंतर तन किंवा धन दुसन्याला 
देता येत नाही. 

यागोसतराव्यांचा मुख्य हेतू असा अस्॒तों की, चेल्यांनी पैसा कमवावा आणि त्यावर आपण चैन करावी. 
व्नभ संप्रदायाचे गोसावी लोक मु्ठात तेलंगी ब्राह्मण होते. परंतु आता त्यांना वर्ण बहिष्कृत करण्यात आले 
आटे. त्यांना चुकून कोणी आपली मुलगी दिली तर तोहीं भ्रष्ट समजला जातों. व त्याला जाति बहिष्कृत 
करण्यात येते. त्यांना असे जातितून बाहेर काइल्यामुदे ते विद्याहीन बनून अहोरात्र आछसात राहतात, 

पाहा! जेल्हा कोणी गहस्थ या गोसावी गुरूला' ९:५५ 'धरी बोलावतो. तेव्हा हा गुरू त्याच्या घरी 
जाऊन एखाद्या लाकडीपुतक्रयासारखा गप्प बसून राहतो. तोडातूर एक शब्दही काढीत नाही, मूर्ख नसेल तरच 
बोलेल ना ? “मूर्खाणां बल॑ मौनम्‌” मौन हेच मूर्खांचे बक असते. तो बोला को, त्याचे बेंड 
फुटणार! मात्र तो तिथल्या स्त्रियांकडे टक लावून पाहत अ्तो. अशा प्रकार तो ज्या ब्लीकडे विशेष रोखून 
पाहतो तिचे भाग्यच फछाले आले अस्े समजले जाते. आणि तिचा नवरा, भाऊ, आई, बाप सगढेच अत्यंत 
खुष होतात. तेथील सर्व ख्निया गोसाव्याच्या पाया पडतात. त्यांच्यापैकी जिच्यावर गोसाव्याचे मन बपेल 
अथवा त्याची कृपा होईल तिचे बोट तो पायाने दाबतो. त्या कृत्याने ती खली व तिचा नवरा बारे स्वत:ला धन्य 
समजतात. आणि ते तिला अस्रे सांगतात की, “तू गुरुमहाराजांची चरण सेवा करायला जा. !'' ज्या घरातील 
पतीला व इतर लोकांना ही गोष्ट मान्य उसते तेथील ख्लीला वश करून धेण्यासाठी हे गोसावडे कुंटिनी, 
मोलकरौण वररेंचा उपयोग कसतात. खरे म्हणाल तर असली कामे करणारी अनेक माणसे गोसाव्यांच्या मंदिरात 
आपि त्यांच्या आसपास सदैव वावस्त असतात. 

अशाच प्रकारे हे लोक अनेक क्लृप्त्या योजून दक्षिणा उपटतात. ते आपल्या भक्तांता सांगतात, “लाओ 
भेंट गोसाईजी की ! त्याची पली, मुलगा, मुलगो, मुख्य तोकर, पाईक, गवई व ठाकुरजी (श्रीकृष्ण) या 
सर्वासाठी भेटवस्तू दा. वा स्रात-आठ जणांच्या नावावर ते भरपूर धन लुटतात. जेव्हा एखा्या गोसाव्याचा 
शिष्य मरायला टेकतो तेव्हा त्याच्या छातरीवर पाय ठेवून त्याच्याकडून तो भरपूर पैसे उकछतो आणि वे गिलंकृत 
करतो. औध्वदैहिक क्रियाकर्म करणान्या मुड़देफरास्ाच्या कामासासखेच त्याचे हे काम नाही काय ? 


आर्य मतांचे खंडन- मंडन ३२८ अकरावा समुल्लास 


एखादा चेला आपल्या मुला-मुलीच्या लमाच्यावेल्ी गोसावीबुवाना बोलाबून त्याच्चा हातून पाणिग्रण 
| काही शिष्य आपल्या गुरूला आंधोढ् घालून ते पाणी तीर्थ समजूर त्याने आचमन कस्तात. त्यातील 
केशरी स्नान विशेष उल्लेखनीय आहे. घरातौल ब्रिया गोसाव्याच्या अंगाला केशराचे उठणें चो्तात, नंतरएका 
पोठद्या भांड्यात चौरंग ठेवृन त्यावर गोसाव्याला बसवितात आणि पुरुष व ब्लरिया मिक्ून त्याला ऑधोक 
घालतात, मग गोसावीजी पीतांबर नेसून, खडाव धालूर त्या भांडयातून बाहेर येतात. आणि आपले भिजलेले 
धोतरत्या भांडयात टाकतात. त्यानंतर सारे भक्त त्या पाष्याने आचमन करतात. मग उत्तम पानाचा मसाला 
विडा तयार करून गुरूला देतात. तो धोडासा खाऊन (चघक्ून) उरलेला विडा शिष्याने तोंडासमोर धरलेल्या 
चांदीच्या कटोन्यात थुंकून टाकतो. तो उश बिडाही सवा प्रसाद म्हणून वाटला जातो. याला खास प्रसाद असे 
महणतात. आता तुम्हीच विचार करा की, ही कसली माणसे ? मूढ़पणातून असाच अनाचार होत राहणार ! 

अनेक गोसावी आपल्या शिष्यांकडून नाना प्रकारच्या भेटी, नजराणे धेतात. त्याच्यापैकी कित्येकजण 
फक्त वैष्णवांच्या हातचेच खातात. इतरांच्या हातचे खात नाहीत. काही जण तर वैष्णवांच्या हातचेही खात 
नाहीत. ते लोक लाकड़ें देखील धुन धेतात. परंतु पीठ, गूछ, साखर, तूप कौरे पदार्थ न धुता वापरावे 
लागल्योने त्यांच्या सोव्रयाला बट्चा लागतो. काय करणार बिचारे ? हे पदार्थ धुन ध्यायचे ठरविले तर हातात 
धुपाटणे यायचे! 

हे लोक असर सांगतात ही, आम्ही ठाकुरजीच्या विलासाखातर पुष्कक पैसा खर्च करतो. परंतु ती सारी 
चैनबाजी ते स्वत:च करतात. आणि त्यातून बन्याच भागगड़ी निर्माण होतात. होकरच्या वेढी रंगीत पाण्याने 
पिचकाया भरभरून ब्रियांच्या अस्पर्शनीय अवयवांवर म्हणजे गुप्त स्थानांवर नेम धरून मासतात, खाद्य पदार्धांची 
विक्री करे ब्राह्मणांना निषिद्ध आहे. पण तो धंदाही हे लोक करतात, 

(प्रश्न) गोसावीजी रोटी, आमटी, कढ़ी, भात, भाजी, मटकीची बडी आणि लाडू वौरे मिठाई स्वत: 
बाजारात बसून विकत नाहीत. परंतु हे पदार्थ पत्रावक्नौत घालून ते आपल्या नोकर-चाकरांना देतात. मग ते 
लोक त्या पदार्थांची विक्री करतात. स्वत: गोसावीजी ते काम करीत नाहीत.. 

(उत्तर) गोसावी गुरूनी आपल्या नोकरांगा दरमहा पगार दिला अस्ता तरत्यांनी कामाच्चा मोबदल्यात 
अन्न व मिठाई कशाला घेतली असती ? गोसावी बुवा आपल्या नोकरंना पगाराऐंवजी भात, आमटी, मिठाई 
कौरे देतात. हे पदार्थ ते बाजारात नेऊन विकतात. गोसावीबुवांता स्वतःच बाजागात जाऊन हे पदार्थ विकले 
असते तर त्यांच्या ब्राह्मण नोकरांना खाद्यपदार्थ विकण्याचे पाप तरी लागले नप्तते; आणि फक्त गोसावीच 
खाद्यपदार्थ विकण्याच्या पापाचे भागीदार झाले अस्॒ते. गोसावी महाराज आधी स्वत: या पापात बुढाले आणि 
मर त्यांनी इतरांनाही आपल्या बरोबर त्या पापात ओदून घेतले. नाथद्वारा वगैरे ठिकाणी स्वत: गोसावीही 
खाद्यपदार्थ विकतात, खाद्यपदार्थ विकणे हे निकृष्ट लोकांचे काम आहे. चांगले लोक ते करीत नाहीत. अशा या 
जीच लोकांनीच आर्यावर्त्ताची अधोगती करू टाकली. 

स्वामी नारायणमत-समीक्षा 
(प्रश्न) स्वामीनारायण संप्रदाय कसा आहे ? 
(उत्तर) “याहशी शीतला देवी ताइशो बाहन: खर: ? (म्हणजे 'जशी शीतक्ा देवी तसे 


सत्यार्थ प्रकाश ३२९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


् वाहन गाढ़व') वा महणीप्रमाणे गोसावी लोक जसे भक्तांना लुबाइतात तसेच स्वामीनारायण संप्रदायाचे 
लोकही करतात ! असे पाहा ! सहजारंद नावाचा एक इसम अवोध्येजवक्च्या एका खेड़य्यात जन्मास आला 
होता. वो ब्रह्मचारी बनून गुजरात, काठेवाड, कच्छ, भुज वार प्रदेशात फिर होता. त्याने अस्े पाहिले की, या 
भागातील लोक मूर्ख व प्राधेभोढ्ठे आहेत. त्यांगा आपल्या संप्रदायात प्रविष्ट करून घेणे फार सोपे आहे. म्हणून 
त्याने तेथे आपले दोन-चार शिष्य बरविले आणि त्यांच्यातर्फे अशी अफवा पसरविली की, सहजानंद हा 
नारायणाचा अवतार असून मोठा सिद्ध पुरुष आहे व तो चतुर्भुज मूर्तीच्या रूपात आपल्या भक्तांना साक्षात 
दर्शनही देतो. 

काठेवाढात दादा खाचर नावाचा एक काठी कुछाचा जमीनदार होता. एकदा सहजानंदाच्या शिष्यांनी 
त्याला सांगितले की, "तुला च॒तुर्भुज नारायणाचे दर्शन करायचे आहे काय ? तुझी इच्छा असल्यास आम्ही 
सहजानंद स्वारपीना तुला दर्शन घडविण्याची विन॑ती कर. खाचर म्हणाला. “फार चांगली गोष्ट आहे.'' तो 
एक साधाभोढा खेडूत होता. एका खोलौमध्ये सहजानंद डोकीवर मुकुट धारण करून आणि हातात शंख व 
चक्र धेऊन उभा राहिला. दुसरा एक इसम त्यांच्यामागे हातात गदा व पद्म धेऊन उभा राहिला. त्याने आपले हात 
अशा प्रकारे सहजानंदाच्या शरीराला चिकटून बाहेर काढले की, ती एक चतुर्भुज मूर्ती असल्याचा भास निर्माण 
झाला. सहजानंदाच्या चेल्यांनी दादा खाचराला सांगितले की, '“आम्ही तुम्हाला तेथे घेऊन जातो. तुम्ही एकदा 
डोे उपडून त्या चतुर्भुज मूर्तचि दर्शन ध्या. नंतर लगेच डोले मिटृन इकडे परत या. फार वेक पाहत राहाल तर 
भगवान नारायण कोप करतील.' त्याने फार वे्पय॑त ते दृश्य पाहिले तर आपली लबाड़ी त्याच्या लक्षात येईल 
असे त्यांगा वाटल्यावरून त्यांनी हो सूचना केली होती. त्याप्रमाणे ते त्याला तेथे घेऊन गेले. त्या खोलीत 
सहजानंद कलाबुताने झगमगणारे रेशमी कपडे अंगात धालून उभा होता. अंधार कोठडीत उभा होता. त्याच्या 
शिष्यांनी कंदिलाचा उजेड त्याच्यावर पाडला. दादा खेचराला चतुर्भुज मूर्ती दिसली. शिष्यांगी झटकन कंदील 
बाजूला धेऊन खोलीत पूर्ववत अंधार केला. स्वानी त्या चतुर्भुज नारायणाला साशंग नमस्कार घातला, आणि 
ते त्याला धेऊन तेथून बाहेर पडले. त्यावेल्ली ते दादा खाचराला महणाले, “'तुम्ही फारच भाग्यवार आहात. 
आता तुम्ही महाराजांचे चेले बगून दीक्षा ध्या."' तो म्हणाला, “फार छान गोष्ट आहे."' ते शिष्य त्याला धेडन 
बाहेर येण्यापूर्वीच सहजानंद दुसरे कपडे घालून आपल्या गादीवर येऊन बसला होता. त्याच्याकड़े बोट दाखबून 
शिष्य दादा खाचराला म्हणाले, “बा ! एवद्रात दुसरे रूप धारण करन महाराज येथे आपल्या आसनावर 
विराजमान झाले आहेत..' तो दादा खाचर त्यांच्या या लबाड़ीने त्यांच्या जाब्यात अडकला. वो मोठा जमीनदार 
असल्यामुल्रे या मंप्रदायाची मुक्े तेथे चांगली रुजली, तेथेच त्याने आपल्या स्वामीनारायण संप्रदायाचे मुख्यालय 
स्थापन केले. तेथून आम्पासच्या प्रदेशात हिंडून तो लोकांगा उपदेश करू लागला. त्याने अनेकांगा साधूही 
बनविले. कधी-कधी एसाद्या साधूच्या गल्याची शौर दाबून तो त्याला बेशुद्ध करी आणि लोकांना सांगे, 
“'पाहा. मी याची समाधी लावली..' अशा प्रकारच्या लबाइयामुके काठेवाडातील भोलेभाबड़े लोक त्यांच्या 
जाक्रयात अडकत गेले. त्याच्या निधनानंतर त्वाच्या चेल्यानी खूप पाखंड पसरविला., 
हासंप्रदाय कसा पसरला ते पुदील गोह्टीच्वा हृशंतावरून लक्षातर वेईल. एक इस्रम चोरी करताना पकडला 
गेला. न्यायाधीशाने त्याचे नाक कापण्याची शिक्षा दिली. त्वाप्रमाणे त्वाचे नाक कापण्यात आले. त्यावरोबर 


आयर्विर्त्तीय मतांचे खंडन- मंडन इ३० अकगयावा समुल्लास 


! गाऊ व हसू लागला. लोकांनी त्याला विचारले, "तू का हमतो अहेस?'' तो म्हणाला, 
>ी मरांगष्यासारखी गोष्ट नाही.' लोकांनी विचारले, “अशी कोणती गोष्ट आहे ?” त्याने सांगितले, 
““अत्यंत आश्चर्याची गोष्ट आहे. अशी गोष्ट मी कधी पाहिली गाही.'' लोकांनी पुनः विचारले, “कोणती 
गोष्ट ? सांग ना! ” तो म्हणाला, “ माइया ममोर साक्षात चतुर्भुज गारावण उपे अहित. त्यांना पाहन मी अत्यंत 
आनंदित हो ऊन नाचत-गात आहे. मी किती भाग्यवान अहे की, प्रत्यक्ष ग़रायण मला दर्शन देत आहित.' 
लोकांनी विचारले, “आम्हाला नारायणाचे दर्शन का होते नाहीं ?” तो म्हणाला, “'तुमचे नाक मध्ये येत आहे. 
ते आइवे येणारे गाक तुम्ही कापून टाकलें तर तुम्हालाही गारायण दिसतौल. नाहीतर तें दिसणार नाहीत, 
त्यांच्यापैकी एका मूर्खाला वाटले की, नाक गेले तरीं हरकत नही. परंतु नारायणाचे दर्शन अवश्य ज्ाले पाहिजे. 
फहणून तो चोराला मणाला, “पाझे नाक तू कापूर टाक आणि पला गारायणाचे दर्शन घडव..' त्याप्रमाणे त्या 
चोराने त्याचे गाक कापले आणि त्याच्या कानात हक्कूच सांगितले कौ, “तृही माइयासारखे कर. नाहीतर लोक 
तुझीं आणि माझी टर उडवितील." त्या मूखनि विचार केला, आता नाक काही परत येणार नाही, तेव्हा तो चोर 
साँगतों तसेच करणे योय होईल. महणुन तोही त्या चोराष्रमाणे नाचू, गाऊ, हसू लागला' आणि मला नारायण 
दिपतोय असे मांगू लागला. अस्ले होता- होता नाक कापूर घेतलेल्या लोकांची संख्या एक हजारापयँत जाऊन 
पोचली. तेथे मोठा गोंधठ माजला; आणि त्या लोकांती आपल्या या मंप्रदायाचे नाव 'नारोयणदर्शी' नारायणाला 
पाहणारे) असे ठेवले. एका रजाने हीं बातमी ऐकली; आणि त्याने त्या लोकांना बोलावून धेतले. रोजाजवक 
जाताच ते लौक जोरजोग़त नाचू, गांऊ, हमू लागले, तेव्हा राजानें विचारलें, “हे सारे कशासाठी चालले 
आहे?” लोकांनी सांगितले की, “साक्षात नारायण आम्हॉला दिसत आहें.” 
(राजा) आला तो का दिसत नाही ? 

(नारायणदर्शी) जोपय॑त तमचे नाक जाग्यावर आहे तोपय॑त नारायण दिसणार नाही. जेव्हा तुम्ही नाक 
कापून ध्याल तेव्हा तुम्हाला साक्षात नारायण दिसेल. 

राजानें मनाशी विचार केला की, हे ठौक आहे. आणि त्याने राजज्योतिषाला सांगितले, “'जोशौबुवा, 
नाक कापून धेण्यासाठी उत्तम मुहूर्त को ता ते सांगा."' ज्योतिषी म्हणाला,, “जो हुकूम अन्नदाता | दशमीच्या 
दिवशी मकानों आठ वाजता नाक कापून बेण्यास आणि नारायणाहे दर्शन करण्यास उत्तम मुहूर्त आहे. 
वाहवा! भटजीबुवा ! तुम्ही आपल्यो पोधीत नाक कापूर धेण्याचाही मुहूर्त लिहृन ठेवला ना ? जेव्हा राजाचा 
निर्णय पक्का झाला तेव्हा त्याने त्या नाक कापलेल्या हजार लोकांच्या खाष्पापिष्याची उत्तम सीय करून दिली. 
त्यामुढ्े ते सगे जण अत्यंत खुष हो ऊन नाचू, गाऊ, हसू लागले. ही गोष्ट राजाचा दिवाण आणि थोडीफार 
बुद्री असणारें इतर लोक यांना आवडली ताही. त्या नगरात ९० वर्षाचा एक म्हातारा गृहस्थ होता. तो चार 
पिद्यांपूर्वी राजाचा दिवाण होता. त्याचा पणतू संध्या दिवाण होता. त्याने घरी जाऊन पणजोबांना ही गोष्ट 
साँगितली. ती ऐकृण तो वृद्ध पुरुष म्हणाला, “ते लोक धूर्द दिसतांत. तू मला राजाकड़े घेऊन चल.” 
त्याप्रमुणे दिवाण आपल्या पणजोबांना घेंऊन राजाकडे गेला. तो बसल्यावर राजाने त्याला अत्यंत आनंदाने 
त्या नाक कापलेल्या लोकांची हकीगत सांगितली. ती ऐकूण दिवाण म्हणाला, “महाराज ! अशी घाई करू 
नका. पारख केल्याखेरीज एखादी गोष्ट केल्यास पश्चातापाची पाठ येते .'” 


सत्यार्थ प्रकाश ३३१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(राजा) हे हजार लोक खोटे बोलत असतील काय ? 

(दिवाण) ते खोटे बोलत असतील किंवा खरे बोलत असतील. त्यांची पीक्षा घेतल्याशिवाय खरे किंवा 
खोटे कसे ठरविता बेईल ? 

(राजा) ही परीक्षा कशी घ्यावद्रीची ? 

(दिवाण) विद्या, सृशिक्रम, प्रत्यक्षादी प्रमाणे यांच्या साह्नाने परीक्षा घेतली जाते. 

(राजा) अशिक्षित माणसाने परीक्षा कशी ध्यायची ? 

(दिवाण) दिद्वानांच्या संगतीने आपल्या ज्ञानाची वृद्धी करन. 

(राजा) विद्वान मिक्लाला नाही तर काय कयवे ? 

(दिवाण) पुरुषार्धी माणसाला कोणतीही गोष्ट दुर्लभ नसते. 

(राजा) मग आता तुम्हीच सागा की या बाबतौत आम्ही काय करावे ? 

(दिवाण) मी म्हातारा माणूस. दिवसरात्र घरातच बसून राहतो. मी फार थोड्या दिवसांचा सोबती आहे, 
म्हणून मी स्वतःच प्रथम नाक कापू घेऊ़न त्यातल्या सत्यासत्याची पारख कहन थेतो. त्यानंतर तुम्हाला जसे 
काही योग्य वाटेल तसे करा. 

(राजा) फारछान, जोशीबुवा, दिवाणजी साठी मुहूर्त बधा.. 

(ज्योतिषी) जशी महाराजांची आज्ञा ! येत्या शुक्ल पंचमीला सकाढी १० वाजता उत्तम मुहूर्त आहे. 

त्याप्रमाणे पंचमीच्या दिवशी सकाल्ली ८ वाजता म्हातारा दिवाण राजाकड़े जान त्याला म्हणाला, 
“प्रहाराज, हजार-दोन हजार सैनिक बरोबर घेऊन गेले पाहिजे."' 

(राजा) तेथे पैन्याची कायगएज ? ..#ढ 

(दिवाण) तुम्हाला राज्यकारभाराची माहिती नाही. मी सांयतो तस्ले तुम्ही करा. 

(राजा) सेनापती, ज़ाऊन सैन्य तवार करा. 

प्राडे नऊ वाजता राजा सर्व लोकांना बरोबर घेऊन मिखणुकीने त्या नागयणदर्शी लोकांकडे गेला. 
त्याला पाहन ते लोक नाचू, गाऊ लागले. ग़जा तेधे बसला. त्याने त्या मं्रदायाच्या महंताला बोलावून घेतले, 
प्रथम ज्याचे नाक कापण्यात आले होते त्यानेच हा संप्रदाय स्थापन केला होता व तो त्याचा महंत बनला होता; 
ग़ज़ा त्याला म्णाला, “आज आमच्या दिवाणजीता नारावणाचे दर्शन घड़वा.' महंत म्हणाला, “ठौक 
आहे."' दहा वाजण्याची वे होताच एक माणूस एक थात्ली धेऊन आला. त्याने ती धाल्ली दिवाणाच्या नाकाखाली 
धरली, मग महंताने धारदार चाकूने दिवाणाचे नाक कापून त्या धाढलीव टाकले. दिवाणाच्या नाकाला रक्ताची 
धार लागली. दिवाणाचा चेहरा मलूल झाला. त्या लबाड महंताने दिवाणाच्या कानात हक्ूच सांगितले की, 
“'दिवाणजी, तुम्हीही हसून सर्वाना सांगा की, “'मला नारायण दिसतो आहे.'' आता तुमचे कापलेले नाक 
काही परत येणार नाही. तुम्ही तसे म्हटले गाही तर लोक तुमची टर उड़वतील. सर्व लोक तुमचौ दिंगल 
करतील..' एवढे बोलून तो दूर गेला. दिवाणाने आपला हात रुमाल आपल्या कापलेल्या नाकावर दाबून 
धरला. तेव्हा ग़जाने त्याला विचारले, ''काय दिवाणजी ? तुम्हाला नारायण दिम्ततोय की नाही?”' दिवाणाने 
राजाच्या कानात सांगितले, ' 'मला तसले काहीही दिसत नाही. या लबाड इसमाने निष्कारण या हजार माणसांना 


00/02/0029: :2/- 2:22 2-० ० तट अ यकी 5. 
आर्याविर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३३२ अकरावा समुल्लास 


। करन टाकले आहे.'' यावर राजाने विचारले, “'मग आता काय कराये ?”' दिवाणाने सांगितले, 
“'यांगा पकड्ून चांगली अहल घडेल अशी शिक्षा दिली पाहिजे. त्यांना मरेपय॑त तुरुंगात ठेवले पाहिजे. आणि 
ज्याने या सर्वांना बिघडविले आहे त्या बदमाषाची गाढवावरून घिंड कादून आणि हालहाल करून त्याला ठार 
मारले पाहिजे."” इकडे राजा व दिवाण कानगोष्टी करीत असलेले पाहन ते सगके घाबरले आणि पद्ून जाण्याची 
तयारी करू लागले. परंतु त्यांच्याभोवतत सैन्याचा घेरा होता. त्यामुक्े त्यांना पकून जाता आले नाही. मग राजाने 
आज्ञा केली की, “या सगद््यांना पकड़ून बेडया घाला आणि तुरुगात टाका. या बदमाष महंताच्या तोंडाला 
का्छोखी फासून त्याला गाढवावर बसवा. त्याच्या ग्व्यात फाटक्या जोड्रांच्या माता धाला आणि गावातून 
त्याची घिंड काढा, गावच्या पोरांना त्याच्या अंगावर घूछ आणि राख टाकायला सांगा, प्रत्येक चौकात त्याला 
जोडांनी मारा, त्याच्या अंगावर कु्नी सोडून त्याला फाडून खायला लावा अशा प्रकारे त्याला मारून टाका, 
असर झाले नाही तर पुन: असले कृत्य करण्यास इतर लोक भिणार नाहीत. "” राजाच्या हुकुमाची अंगलबजावणी 
झाली आणि अशा प्रकारे नाक कापलेल्या लोकांचा तो संप्रदाय अखेर बंद झाला. 
याचप्रमाणे सगे वेदविरोधी लोक दुसयांचे द्रव्य लुबाडण्यात मोठे पटाईत असतात. हो संग संप्रदायाची 
लीला आहे. हे स्वापीनागयण संप्रदायाचे लोकही इतरांचे धन लुबाडण्यासाठी लांड्यालबाड्या कसतात, 
त्यांच्यापैकी अनेक जण मूर्खाना फसविष्यासाठी मस्ताना असे सांगतात की, “'शुप्र धोडययावर बसून मला 
मोक्षाला नेण्यासाठी सहजानंद आले आहेत. ते दररोज दिवसातून एकदा या मंदिरात येत असतात.' 
जेव्हा या लोकांची जत्रा भरे तेव्हा पुजारी देवछात बसतात आणि बाहेरच्या बाजूस एक दुकान थाटलेले 
असते. देवक्रातून दुकानात माल पाठविष्यासाही गुप्त छिद्र असते. भक्ताने देवाला नारढ वाहिला की तो त्या 
भोगरक्यातून सरल दुकानात जाऊन पड़तो. अशा प्रकारे एक नारक्र दिवसातून हजारे वेछा विकला जातो. इतर 
वस्तूंच्या बाबतीत अशीच लबाडी चालू असते. 

ज्या जातीचा साधू असेल त्याच जातीचे काम त्याच्याकडून करवून पेतले जाते. उदाहरणार्थ तो न्हावी 
असल्यास नाब्याचे, कुंभार असल्यास कुंभाराचे, कारागीर असल्यास कारागिराचे, व्यापारी असल्यास व्यापाराचे 
आणि शुद्र असल्यास्त शुद्राचे काम त्याच्याकडून करवून घेतले जाते. 

या लोकांनी आपल्या चेल्यांवर एक प्रकारचा कर बसविला असून त्यापासून त्यांरी आजपय॑त लाखो - 
करोड़ो रुपये फसवणुकीने गोछा केले आहेत आणि आजही करीत आहेत, जो कोणी गादौवर बसतो तो लग्न 
करून गृहस्थाश्रमी बनतो. अंगावर दागदागिने धालतो. जेव्हा एखाद्या शिष्याच्या घरी पाद्यपूजेसाठी तो जातो 
तेव्हा गोकुलिया (गोसावी) गुरुप्रमाणे हा स्वामीनारायण संप्रदायाचा स्वामीही स्वत:बरोबरच आपली बायको, 
मुले, सुना यांच्यसाठीही भेटी गोला कस्तो. है लोक स्वतःला 'सत्संगी' म्हणवितात आणि इतरांना 'कुसंगी' 
महणतात. आपल्या खेरीज दुसरा कोणी कितीही उत्तम, धार्मिक, विद्वान असला तरी ते त्याला मान देत नाहीत 
अथवा त्याची सेवा करीत नाहीत. कारण इतर पंथांच्या लोकांची सेवा करणे हे पाप आहे असे ते समजतात. 
समाजात वावरताना या पंथाचे साधू ब्लियांचे तोंड देखील पाहत नाहौत. परंतु लपूरछपून ते काय काय करतात 
याची माहिती लोकांना फारशी नसते. अधून-मधून या साधुूंच्या व्यिचाराच्या परस्लीगमनाच्या गोष्टी कानांवर 
येत असतात. त्यांच्यापैकी जे मोठे असतात ते मेल्यानंतर त्यांगा गुप्त विहिरीत फेकून देतात आणि असे जाहीर 


सत्यार्थ प्रकाश ३३३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


करतात की, “अमुक महाराज सदेह वैकुंठाला गेले. सहजानंदजी स्वत: बेन त्यांना घेऊन गेले. | 
खूप विनवणी केली की, “'स्वामीजी, आमच्या महांराजांना तुम्ही नेक नका. कारण ते महात्मा आहेत. ते येथे 
राहण्यात लोकांचे कल्याण आहे." परंतु सहजानंदांनी सांगितले की, “नाही! आता यांची वैकुंठात फार 
आवश्यकता आहे म्हणून आम्ही त्याना घेऊन जात आहोत."' आम्ही प्रत्यक्ष आपल्या डोब्व्यांनी सहजानंद्जीनां 
त्यांच्या विमानासह पाहिले आणि आमच्या मरणोन्मुख गुरूना त्या विमानात बसव्‌न दिले. ते त्यांना विमानातून 
वरघेंकन गेले आणि जाता-जाता पुष्यवृष्टी करीत गेले."" 

जेव्हा एखादा साधू आजारी पढ़तों आणि तो जगण्याची आशा ससते तेव्हा तो सांगतों की, “मी उद्या रात्री 
वैकुंठाला जाणार आहे."' असे म्हणतात की ठरलेल्या रात्री तो साधू न मरता नुसताच बेशुद्ध झाला तर त्याचें 
चेलें त्याला विहिरीत फेकृन देतात. कारण त्या रात्री त्याला फेकून दिले नाही हर त्याचें भविष्य खोटे ठरते. 
महणुन ते असले कृत्य करीत असावेत. वाचप्रमाणे जेव्हा गोंकुलिया गोसावी मरतो तेव्हा त्याचे चेले असे 
सांगतात की, “गुसाईजी लीला विस्तार करन गेले. ” 

गोसावी व स्वामौनारायणवाले वा दोधांचा उपदेश करण्याचा मंत्र एकच आहे. “श्रीकृष्ण: शरण मम" 
याचा अर्थ मी श्रीकृष्णाला शरण जातो, असा आहे. परंतु त्याचा अर्थ श्रीकृष्णाने मंला शरण यावे किवां 
श्रीकृष्ण मला शरण येतो असाही होऊ शकतो. हे सरे पंथ व संप्रदाय विद्याविहीन, निर्बुद्ध लोकांनी स्थापन 
केले असल्यामुद्रे ते वाटेल तशी शाम्नविरुद्ध वाक्यरचना कखतात. कारण त्यांना कारण त्यांना विद्याच्या 


नियमांची माहिती नसेल. 
माध्वमत-समीक्षा 

(प्रश्न) माध्व संप्रदाय तर चांगला आहे ना? 

(उत्तर) जसे इतर संप्रदाय आहेत तसाच हा माध्व संप्रदायहीं आहें. कारण त्या पंथाचे अनुयायीही 
चक्रांकित (चिह्नित) म्हणजे टिक्े, माता करणारे असतात, त्यांच्यामध्ये एवढांच फरक आहे की, रामानुज 
पंथाचे लोक आयुष्यात एकदाच चक्रांकित होतात म्हणजें कपात्मावर वगैरें छाप भारून घेतात, तर माध्व लोक 
वर्षातून एकदा असे वारंवार चक्रां कित होत असतात. रामानुजीय चक्रांकित कपालावर पिवल्ली रेध ओढतात तर 
माध्व काछी रेघ ओढतात. एका माध्व पंडिताशी एका महात्म्याचा खालील प्रमाणे शा्रार्थ झाला होता :- 

(महात्मा) तुम्ही ही काली रेघ आणि टिका कपाछावर का लावला आहें ? 

(शाख््री) हा टिछा लावल्यामुकरे आम्ही वैकुंठला जा, आणि श्रीकृष्णाचे शरीरही सावत्रया रंगाचे होते 
महणून आम्ही ही काछी रेघ कपाछ्ावर ओढतो. 

(महात्मा) काली रेखा आणि टिा लावल्याने जर तुम्ही बैकुंठाला जात असाल तर सारा चेहरा का 
करून घेतल्यास तुम्ही कोठे जाल ? वैकुंठाच्याही पलीकडे जाऊन पोहचाल काय ? शिवाय श्रीकृष्णाचे सर 
शरीर काढे होते म्हणून तुम्ही आपले सारे शरीर काक्के करून घेतल्यास तुम्ही श्रीकृष्णासारखे व्हाल, 

सारांश, है माध्वमतहीं इतर मतांसारखेच त्याज्य आहे. 

(प्रश्न) लिंगांकितांचा पंथ कसा आहे? 

(उत्तर) जसा चक्रांकितांचा तसाच हा लिंगांकितांचा (लिंगावताचा) संग्रदाय अहे. ज्याप्रमाणे रामानुजीय 


आयरविर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन इ३४ अकरावा समुल्लास 


| माध्वमतवाले चक्रमुद्रांरी स्वत:ला डागून धेतार त्याप्रमाणे है लिगायत लोक लिंगाकृती मुद्रांनी स्वत:ला 
डागून घेतात. ते महादेवा खेरीज इतर कोणाची भक्ती करीद नाहीत. या लोकांचे वैशिष्टय असे की, ते 
पाषाणाचे एक शिवलिंग प्तोन्‍्यात अथवा चांदीत मढवून गढ्यात लटकावतात. साधे पाणी प्यायचे असले तरी 
तेत्या लिंगाला दाखबून पितात. त्यांचा मंत्रही शैवाच्या मंत्रासारखाच असतो. 
ब्राह्मसमाज व प्रार्थनासमाज यांची-समीक्षा 

(प्रश्न) ब्राह्मममाज व प्रार्थनासमाज हे तरी चांगले आहेत की गाहीत ? 

(त्तर) त्यांच्या काही गोष्टी चांगल्या व पुष्कलशा वाईट आहेत, 

(प्रश्न) ब्राह्मसमाज व प्रार्थनासमाज हे सात चांगले आहेत. कारण त्यांचे नियम फार चांगले आहेत, 

(उत्तर) त्यांचे नियम सर्वाशाने चांगले नाहीत. कारण वेदविद्याविहीन लोकांची कल्पना पूर्णपणे सत्य 
कशी अपू शकेल ? ब्राह्मसमाज व प्रार्थनासमाज यांच्यामुकरे खिस्ती पंथात जाणारी काही माणसे बाटली 
नाहीत; आणि त्यांनी मूर्तिपूजेचे प्रस्थ थोडेफार कमी केले. इतर ग्रंधांच्या भ्रमजाछञतून काही धोया लोकांना 
त्यांनी बाचविले. यांसारख्या त्यांच्या काही गो्टी चांगल्या आहेत, परंतु, 

(१) वा लोकांमध्ये स्वदेशभक्ती फार कमी आटे. त्यांगी खिस्‍्ती लोकांचे पुष्कठ्से आचार विचार 
आत्मम्तात केले आहेत. खाणे-पिणे आणि विवाह इत्यादिकांचे नियमही त्यांनी बदलले आहेत. 

(२) आपल्या देशाची प्रशंसा करणे व पूर्वजांचा मोठेपणा साँगणे या गोष्टी तर दूरच राहिल्‍या, उलट ते 
त्यांची यथेच्छ निंदा करतात. आपल्या व्याख्यानांमध्ये हे लोक खिस्ती, इंग्रज वारे लोकांची तोंड भरून स्तुती 
कसतात. ब्रह्मादी महर्षिंचे ते गाव देखील घेत नाहीत. उलट ते असे सांगत असतात की, “'जगामध्ये इंग्रजांसारखे 
विद्वान इतरत्र कोठेही झाले नाहौत व आर्यावत्तातील लोक अनादी काक्लापासून अडाणीच राहिले आहेत; 
त्यांची उन्नती कधीच झाली नही.” 

(३) वेद व शाब्ने यांचा समान करणे दूरच राहिले उलट त्यांची भरपूर निंदा ते करतात. ब्राह्मसमाजाच्या 
उद्दिशंची माहिती देणाय्या पुस्तिकेत साधुसंतांची जी नावे दिली आहेत त्यांत येशू, मोझेस, मुहम्मद, नानक व 
चैतन्य थांचाच उल्लेख आहे. त्यात कोण त्याही ऋषीचे अधवा महर्षीचे नाव नाही. यावरून ज्यांची नावे त्यांनी 
उदृत केली आहेत त्यांच्या मतोसारखीच या लोकांची मते असणार हे उधड आहे. आता तुम्हीच विचार करा. हे 
लोकदेशात जन्मले आहेत, याच देशाचे अन्न खातात व पाणी पितात. त्याच अन्न-पाण्यावर ते लहानचे मोठे 
झाले. अशा स्थितीत आपले आई-बाप व पूर्वज यांचा मार्ग सोडून परकीयांच्या मताकडे झुकणे, ब्राह्मममाजी 
वप्रार्थनासमाजी लोकांनी एत्ेशीय संस्कृत विद्या न शिकता स्वत: ला विद्वान समजणे, इंग्जी शिकून पांडित्याच्या 
अहंकाराने झटपट एक नवा पंथ सुरू करण्यास्त प्रवृत्त होणे, या सगक्या गोष्टी मानव-जातीला स्थिर व उन्नत 
बनविष्यास कशा साह्मभूत होतील ? 

(४) इंग्रज, यबन, अंत्यज यांच्याबरोबर कसलाही भेदभाव न बाकगता है लोक खाणेपिणे करतात, 
त्यांची अशी समजूत झालेली दिसते की, खाष्यापिण्यातील बंधने व जातिभेद मोडल्याने आपली व आपल्या 
देशाची सुधारणा होईल. परंतु असल्या गो्टीनी सुधारणा होष्याऐवजी उलट बिघाड़च होत असतो 

(५) (प्रश्न) जातिभेद ईश्वरकृत आहे की मनुष्यकृत ? 


सत्यार्थ प्रकाश ३३५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(उत्तर) तो ईश्वरकृत आहे, मुष्यकृत नही. 

(प्रश्न) कोणते जातिभेद ईश्वरकृत आहत ? 

(उत्तर) मनुष्य, पशू, पक्षी, वृक्ष, जलचर इत्यादी जाती इश्वेराने निर्मिलेल्या आहेत. पशुंमध्ये गाई, क्‍ 
हत्ती वगरे जाती आहेत. वृक्षांमध्ये पिंपक, बड़, आंबा वगैरे जाती आहेत. पश्चांमध्ये हंस, कावक्ा, बगक्ा कौरे 
जाती आहेत. जलचरांमध्ये मासे, मगरी वगरे जातिभेद आहेत. माणसांमध्ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र अंत्यज 
हे जातिभेद ईश्वरकृत नाहौत. वर्णाश्रमव्यवस्थेच्या संदर्भात आम्ही यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे गुण-कर्म- 
स्वभावानुसार वर्णव्यवस्था मानणे आवश्यक आहे. तो जन्मानुसार समजणे चूक आहे. म्हणुन ती मनुष्यकृत 
आहे, अस्े म्हणावे लागते. माणसाच्या गुणकर्मस्वभावानुसार त्याला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र आदी वर्णांची 
परीक्षा धेऊन त्या-त्या वर्णात टाकणे हे राजाचे व विद्वानांचे काम आहे. भोजनभेदमात्र ईश्वरकृत व ममुष्यकृत 
आहेत. मिंह, वाध हे मांसाहारी प्राणी आहेत तर गाय, म्हैस, जंगली रेडा, हत्त हे प्राणी गवत व झाड़पाला 
खाणारे शाकाहारी प्राणी आहेत. हा भोजनभेद ईश्वरकृत आहे. तर देशकाल वस्तुस्थिती प्रमाणे केला जाणाग 
भोजनभेद हा मुनुष्यकृत आहे. 

(प्रश्न) असे पाहा ! युरोपीय लोक बूट, कोट, पाटलोण घालतात आणि हॉटेलात सर्वांबरोबर खातात, 
महणूनच त्यांची सारखी प्रगती होत असते, 

(उत्तर) हे तुमचे महणणे चूक आहे. कारण मुसलमान व अंत्यज सर्वाच्या हातचे खातात. तरीही त्यांची 
उन्नती का होत नाही ? युरोपीय लोकांमथ्ये बालविवाह होत नाहीत. मुले व मुली शिक्षण घेऊन मुशिक्षिते 
बनतात. त्यांच्यात स्वयंवराची प्रथा आहे. भोंदू लोकांच्या उपदेशाकडे ते लक्ष देत नाहौत. ते चांगले सुशिक्षित 
असल्यामुढ्े कुणाच्याही पाखंडाच्या जाब्व्यात अडकत नाहीत. ते जे काही कस्तात ते आपसतात विचार विनिमय 
करून, सभेमध्ये निर्णय घेऊन कस्तात. आपल्या देशाच्या व वंशाच्या उन्नतीसाठी ते तममनधन अर्पण करतात, 
आकस झटकून उद्योग करतात. 

पाहा ना! ते लोक आपल्या देशात बनविलेल्या बुटांगा कार्यालयात व न्यायालयात जाऊ देतात परंतु 
इथल्या देशी पादत्राणांगा तेथे प्रवेश करू देत वाहीत. यावरूनच लक्षात घ्या की, ते लोक आपल्या देशात तयार 
झालेल्या पादत्राणांचीही केवदी प्रतिष्ठा ठेवतात. तेवढी प्रतिष्ठा ते इतर देशातल्या माणसांचीही ठेबीत नाहीत. 
तुम्हीच विचार करा. या देशात युगेपीय लोक आल्याला शंभर वर्षाहून अधिक काक्न लोटला आहे. तरी देखील 
ते आपल्या देशात जसे जाड़ कपड़े वापरीत असत तसेच येथेही वापरतात. आपले स्वदेशी रीतिरिवाज त्यांनी 
मुल्लीच सोडलेले नाहीत. परंतु तुमच्यापैकी अनेक लोकांनी त्यांचे अनुकरण केले. यावरूनच तुम्ही निर्बुद्ध वे 
बुद्धिमान ठरतात. अनुकरण करणे हे शहाण्याचे काम नब्हे. या युरोपीय लोकांना जे काम सोपविले जाते ते 
यथोचितपणे ते पार पाडतात. ते अत्यंत आज्ञाधारक अप्तात. आपल्या स्वत:च्या देशबांधवांना व्यापार 
वरेमध्ये ते मदत करतात. इत्यादी गुणांमु्े आणि सत्कृत्ये केल्यामुढ्े त्यांची उन्नती होत असते. बूट, कोट, 
पाटलोण, हॉटेलात खाणे-पिणे इत्यादी सामान्य व वाईट गोश केल्यामुढ्े त्यांची ही प्रगती झालेली नाही. 
शिवाय त्यांच्यात जातिभेदही आहे. जेव्हा एखादा युरोपियन, तो कितीही मोठ्या हुद्यावर आणि प्रतिष्ठित 


आविर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन श्श्द अकरावा समुल्लास 


! री, दुसनया देशातल्या अथवा संत्रदायातल्या मुलीशी लन करतो अथवा एखादी युरोपीय मुलगी इतर 
देशातल्या तरुणाशी लम करते तेव्हा ताबढतोब त्यांच्याशी असलेले संबंध त्यांचे जातबांधव तोडून टाकतात, 
.... त्यांना सार्वजनिक कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले जात नाही. त्यांच्याबरोवर एका टेबलावर बसून इतर लोक जेवण 
>. करौतनाहीत. आणि त्यांच्चा पुलाबाढांशी रोटी-बेटी व्यवहार करीत गाहीत, हा जातिभेद नव्हे तर काय ? 
$ अ्ेहे युरेपीय लोक तुमच्या सारख्या साध्याभोत्वया लोकांना अस्े खोटेच सांगतात की, आमच्यात जातिभेद 
नाही. तुम्ही सर्व मूर्ख असल्यापुद्े त्यांचे महणणे खरे मानता. म्हणून आमचे तुम्हाला असे सांगणे आहे की, जे 
काही करायचे असेल ते नीट विचार करून करावे. म्हणजे पुन: पश्चाताप करण्याची पाढी येत नाही. 

असे पाहा ! वैद्य व औषध यांची आवश्यकता रोगी माणसाला असते. निरोगी माणसाला ती नसते. 
विद्यावान हा निरोगी आणि अविद्यावान हा रोगट असतो. त्या रोगापासून त्याची सुटका सत्य विद्या आणि सत्य 
उपदेश है करतात. अविश्वेुके त्यांगा असा रोग जडला आहे की, खाण्यापिष्यामध्येच धर्म साठविलेला अपून 
त्याचे नियम न पालल्यास तो जातो असे ते समजतात. जेव्हा कोणी खाण्यापिष्याच्या बाबतीत हृढ नियमांचे 
पालन करीत नाही अप त्यांना दिसते तेव्हा तो धर्मप्रष्ट झाला आहे असे ते समजतात व इतरांना तसे सांगत 
सुटतात. अशा लोकांचे बोलणे आपण ऐकू नये, त्यांच्याजव बसू नये व त्यांगा आपल्याजवक बसू देऊ नये.. 

आता अस्त सांगा की, तुमची विद्या स्वार्थासाठी आहे की, परमार्थासाठौ ? जेव्हा तुमच्या विद्येमु्े 
अज्ञजनांचा फायदा होतो तेव्हा तुमची विद्या परमार्थासाठी आहे, असे म्हणता येते. तुम्ही महणाल की, ''आम्ही 
त्यांना ज्ञान देऊ इच्छित पण ते घेतच नाहौत. मग आम्ही काय करावे ?'' तर वात तुमचाच दोष आहे. त्यांचा 
नाही. कारण तुम्ही स्वतः चे आचरण उत्तम ठेवले असते तर तुमच्यावर प्रेम करून ते उपकृत झाले असते. 
याचा अर्थ असा की, तुम्हो हजारे लोकांच्या कल्याणाची पर्वा न करता आपलेच हित पाहिले. हा तुमचा 
मोठा अपराध आहे. कारण परोपकार करणे हा धर्म असून परहारी करणे हा अधर्म आहे. म्हणून विद्वानांनी 
वधायोग्य आचरण ठेवून अज्ञानी लोकांसाठी दु:खरूपी सागर तरून जाण्याची नौका बनले पाहिजे. त्योंनी 
मूर्खासारखे वर्तन करू यये; ज्यायोगे अज्ञजनांची व आपली स्वत:ची दिवसेंदिवस उन्नती होत जाईल अप्ते कर्म 
करणे उचित आहे. 

(प्रश्न) कोणताही ग्रंथ ईश्वष्रणीत अथवा सर्वांशाने सत्य असतो असे आम्ही मानीत नाही. कारण 
माणसाची बुद्री निर्भ्ात (निर्दोष) असत नही. म्हणूर त्याने रचलेले सगे ग्रंथ क्रांतिपूर्ण (सदोष) असतात. 
महणून आम्ही सर्व ग्रंथांतून सत्य ग्रहण कसतो आणि अस्तत्य सोडून देता. सत्य हे वेद, बायबल, कुराण यांमध्ये 
अथवा इतर कोण त्या॥ ग्रंथात असले तरी ते आम्हाला ग्राह्म आहे आणि असत्य हे कोणत्याही ग्रंथातले असले 
तरी ते त्याज्य आहे. 

(उत्तर) ज्या तत्तांच्या आधार तुम्ही सत्यग्राही होऊ इच्छिता त्याच तत्ताच्या आधारे तुम्ही असत्यग्राही 
सता. कारण जर सगढ्लौच माणसे निभभ्रांत होक शकत नसतौल तर तुम्हीही माणूसच असल्यामुक्े भ्रांतिपूर्ण 
आहात. भ्रांतिपूर्ण माणसाची बचने सर्वाशाने प्रमाणित किवा शात्रशुद्ध असू शकत नाहौत. त्यामुक्े तुमचे 
महणणेही विश्वसनीय असणार नाही. प्हणून तुमच्या बोलण्यावरहीं संपूर्ण विश्वास ठेवता येत नाही. असे 


खत्यार्थ प्रकाश झ््छ महर्फिदयानंद सरस्वती 


तुमची मते विषयुक्त अन्नासारखी त्वाज्य आहेत. म्हणूर तुमची व्याख्याने व पुस्तके कोणीही 
प्रमाणभूत मानता कामा गये. 'चोबेजी (चतुर्वेदी) हच्बेजी (पड़वेदी) बनायला निधाले आणि जबह्चे दोन वेद 
धालवून दुबेजी (द्विवेदी) बनले.' (म्हणजे तो भ्रश्स्ततो भ्रषट' अशीतुमची स्थिती झाली आहे.) इतर माणसे 
सर्वज्ञ नाहीत त्याप्रमाणे तुम्हीही सर्वज्ञ ताही. कदाचित भ्रमाच्या आहारी जाऊन तुम्ही असत्य ग्रहण करून सत्य 
सोडून देत असाल. म्हणून सर्वज्ञ परमात्म्याची वचनेच आपण अल्पज्ञांनी आधारभूत मानली पाहिजेत, 

वेदांविषयी विवेचन करताना आम्ही (सरातव्या अध्यावात) जे कही सांगितले हे ते तुम्ही अवश्य मानले 
पाहिजे. नाही तर 'यतो प्रष्टस्ततो भ्रष्ट: अशी तुमची स्थिती होऊन जाईल. सारे सत्य वेदांतून मिक्ते. त्यांत 
काहीही असत्य नही. महणून त्यांचे ग्रहण करण्याच्या बाबतीत शंका बाढगणे महणजे स्वत:चे व इतरांचे 
नुकसान करून घेणे होय. याच गोष्टीमुक्े आर्वावर्ञातील लोक तुम्हांला आपले समजत नाहीत आणि तुम्ही 
आर्यावर्त्तच्या उन्नतीला कारणीभूत होऊ शकत नाही. कारण तुम्ही खिश्वन, मुसलमान वर परपंथियांच्या 
दारात जाऊन तत्तांची भीक मागता. या मार्गने आपण आपले व इतगंचे कल्याण करू असर तुम्हाला वाले. 
पण ते शक्य नाही. एका मातापित्याने जगातल्या सगब््या मुलांचे पालन पोषण करण्याचा आव आणप्यासारखे 
हे आहे, सर्व मुलांचे पालनपोषण करणे त्यांगा अशक्य असते, परंतु त्या प्रयलात ते स्वतःच्या मुलांचा 
नाश करून टाकतात. तुम्हा लोकांचे वर्तन हे असे आहे. वेदादी सत्य शात्नांना मान्यता दिल्‍्याखेरीज तुम्ही 
आपल्या वचनांची सत्यता व असत्यता यांची पारख कर शकणार नाही आणि आर्यावि्ताची उन्नतीही कधी 
करू शकणार वही. 

या देशाला रोग झालेला आहे, त्याचे औषध तुमच्याजव नाही, युरोपीय लोक तुमची पर्वा करत 
नाहीत; आणि आर्यावर्त्तातील लोक तुम्हाला परमतानुयायी समजत्ात, आजवर जे झाले ते झाले. आता करी 
तुम्ही आपली चूक ओ्खून वेद व डर सत्य श्र यांच्या सद्ठाने देशोन्नतीच्या कामात सहभागी व्हा, त्यातच 
सर्वांचे कल्याण आहे. तुम्ही अरे म्हणता की, सारे सत्य परमेश्षरा्ररे प्रकट होते, तर मग ऋरषीच्या आत्मयांमध्ये 
परमेक्षराच्या प्रेरणेने प्रकट झालेले सत्या्थचि ज्ञान देण्यान्या वेदांना तुम्ही का प्रमाणभूत मानीत नाही ? हां ! 
तुम्ही वेदांचे अध्ययन केलेले नाही आणि ते करू इच्छित नही, हेच त्याचे कारण आहे. अशा स्थितीत तुम्हाला 
वेदांचे ज्ञान के प्राप्त होणार ? 

(६) सिश्चन, मुसलमान वर लोकांप्रमाणे तुम्हीही असे मानता की हे जग उपादान कारणाशिवाय उत्पन्न 
झाले आहे आणि जीवाचीही उत्पत्ती करण्यात आली आह, कारणाश्वाय कार्य होणे हे सर्वधैव अश्ञक्य असते. 
आणि उतपन्न झालेल्या वस्तूंचा नाश अटछ असतो. या ग्रंथाच्या सातव्या व आठव्या प्रकरणात यृष्टीची उत्पत्ती 
आणि जीव व ईश्वर वांच्या संबंधी आम्ही विवेचन केलेले आहे. 

(७) पश्चाताप व ईश्वर प्रार्थना यांच्या योगाने पापे नाहौशी होतात, अप जे तुम्ही मानता तीही तुमची 
चूक आहे, या समजुतीमुछेच जगात खुप पापे वाढली आहेत, पौराणिक लोक दीर्धयात्रेने, जैन लोक नपोकार 
मंत्राचा जप व तीर्थयात़ा यांच्या योगाने ब्िस्ती लोक येशूवर श्रद्धा ठेवल्याने व मुसलमान लोक 'तोबा (पश्चाताप) 
केल्याने पापाची फक्े भोगावी न लागता पापे नष्ट होतात असे माततात. या समजुतीमुछे पापाची भीती गाहीशी 


आर्यविर्त्तिय मतांचे खंडन- मंडन इ्ड्८ट अकरावा समुल्लास 


। उलट पापे करण्याची वृत्ती खूप वादली आहे. या बाबतीत ब्राह्म व ग्रार्धनासमाजी लोकही 
पौराणिकांसारखेंच अहित. तुम्ही वेदांचे वाचन वा श्रवण केले असते तर पापपुण्याची फल भोगल्याशिवाय 
त्यांचा नाश होत नाही है तुमच्या लक्षात आले असते आणि तुम्हाला पाप करण्याची भीती वाटली असती व 
सदैव धर्माच्या मारगविरून तुम्हीं चालत राहिला असता. पाप किंवा पुण्य भोगल्याशिवाय त्याची निवृत्ती होते 
: असे मानले तरपरमेंश्वर अन्याय करणारा ठरतो. 

जीवाच्या उन्नतीला काही अंत नाही असे तुम्ही मानता. पण ठी गोष्ट अशक्य आहे. जीव मर्योदावुक्त 
(सप्तीम) असूर त्याच्या गुणकर्मस्वभावाचे फलही पर्यादावुक्त असणे अनिवार्य अहे, 

(प्रश्न) परमेश्वर दयाद्धू अहें. तो परिमित कर्मांचे फक अपरिमित ( अनंत) देईल. 

(उत्तर) परमेश्वर तसे करील तर त्याचा न्याय नष्ट होईल; आणि सत्कृत्यें करण्याची धडपडही कोणी 
करणार नाही. कारण थोड़बाशा सत्कर्माचे अनंत फक परमेश्वर देइल आणि पश्चाताप व प्रार्थना यांच्या योगाने 
कितीही पापे असली तरीहीं ती नष्ट होंतील अशी समजूत पसरल्यास धर्माची हानी व पापकर्मांची वृद्धी होते. 

(प्रश्न) आम्ही अप्े मानतो की स्वाधाविक (सहजप्रवृत्त) ्ञार े वेदांच्या जञानाहन श्रेष्ठ उसे. नैमित्तिक 
जञानाला काही महत्त्व नसते. कारण परे श्रराने दिलेले स्वाभाविक ज्ञान आमच्यामध्ये नसतें तर आम्ही वेदांचे 
अध्ययन व अध्यापन केसे केले असते ? म्हणूर आमचे मत फार चांगले आहे. 

(उत्तर) हें तुमचे महणणे निरर्थक आहे. कारण जे जान कोणीतरी दिलेले असते ते स्वाभाविक नसते. नें 
ज्ञान सहजप्रवृत्त असतते ते स्वाभाविक किवा नैसर्गिक असते. ते वाढतही नाही अधवा कमीही होत नाही. त्याच्या 
साह्याने कोणीही उन्नतीं करू शकत नाही. कारण जंगली माणसांमध्येही स्वाभाविक ज़ान अस्तते, तरीहीं ते 
आपली उम्नती करू शकत नाहीत, जे नैमित्तिक ज्ञान असते त्याच्यामुलेच उन्नती होते. असे पाहा, तुम्ही- आम्ही 
जेव्हा बाल्यावस्थेत होतो तेव्हा कर्तव्याकर्तव्य व धर्माधर्म यासंबंधी आपल्याला काहीच नौट ककत नब्हते. 
जैव्हा आपण विद्वानांकडून ज्ञान ग्रहण केले तेव्हाच आपल्याला करतव्याकर्तव्ये व धर्माधर्म क्नू लागले म्हणून 
स्वाभाविक ज्ञान सर्वश्रेष्ठ आहे असे समजणे बरोवर नाही. 

(९) तुम्ही मंडी पूर्वजन्म व पुरर्जन्म मानीत नाही. ही गोशट तुम्ही खिस्ती व मुसलमान लोकांकड़ून घेतली 
असावी. पुनर्जन्माविषयीचे विवेचन यापूर्वी येऊन गेले आहे, ते पाहावे. तरी पण एवे समजून घ्या की जीव हा 
जाश्रत व नित्य आहें, आणि त्याची कर्मेही प्रवाहरूपने नित्य आहेत. कर्म आणि कर्मवान (कर्ता) यांचा नित्य 
संबंध असततों. जीव कोणतेही कर्म न करता (मागील जन्मी ) रिकामटेकडा बसून राहिला होता किंवा (पुद्ीलजन्मी ) 
राहौलकाय ? तुम्ही तर परमेश्षरालाही कर्मरहित म्हणजे रिकामटेकडा मानता. पूर्वजन्म न मानल्यास परमेश्षराला 
कृतहानि व अकृत अभ्यागम (न केलेल्या कर्माचे फल मि्णे), नैधृष्य (निर्दयता) व वैषम्य (विषमतों, 
अनौचित्य) हे दोष लागतात. कारण पुरर्जन्म नसेल तर जीवाला पापपृण्याची बरीवाईट फक्े कशी भोगता 
येतील ? जीव दुस्नयाला जे सुख, दुःख, हानि, लाभदेतो त्याप्रमाणे त्याची फल्े पुन: जन्म धेतल्याखेरीज त्याला 
भोगता येत नाहीत. तसरेच, पूर्वजन्मात केलेल्या पापपृष्यांची फले सुखदु:खाच्या रूपाने या जन्मात भोगावयाची 
असतात. ती गोष्ट पुर्जन्माखेरीज कशीं शक्य हो ईल ? मागील जन्मातील पापएुण्यानुसार या जन्मात सुखदु:खे 


सत्यार्थ प्रकाश ३३९ महर्षिदयानंद सरस्वती 


भोगावी लागली नाहीत तर परमेश्वर अन्याय करणारा ठेल. तसेच, 
पुददील जन्म मिक्रणार नसेल तर ती कर्मे निष्फ्क ठरतील. म्हणून पुरर्जन्मावर विश्वास न ठेवष्याचे तुमचे मत 
बरोबर नाही. 

(१०) एका ईश्रराखेरीज दिव्य गुण असणायया पदार्थाना व विद्वानांनाही देव न मानणे योग्य नाही. कारण 
परमेश्नराला तुम्ही महादेव म्हणजे सर्व देवांचा देव अस्े म्हणता. जर इतर देव ससते तर त्याला है नाव कसे प्राप्त 
झाले असते ? 

(११) अमिहोत्रादी परोपकारी कर्माना कर्तव्य न मानणे बरोबर नाही. 

(१२) ऋषीनी व महर्ीनी केलेले उपकार न स्मस्ता येशुच्या पाया पडगे चांगले नत्हे. 

(१३) सर्व विद्यांचे मूह कारण वेदरूपी विद्या हे आहे. तिच्या मदतीखेरीज इतर कार्य विद्या अस्तित्वात 
आल्या अस्े समजणे हा केव् भ्रम आहे. 

(१४) जानवे व शेंडी ही विद्येची चिठ्ने आहेत. त्यांचा त्याग करून मुसलमान व छिस्ती लोकांसारखे 
बनणे है निरर्थक आहे. तुम्ही कोट-पाटलोण घालता आणि आपल्याला बिल्ले लावून मिरविता यावे अशी 
इच्छा बाक्गता. तर तुम्हाला जायवे वगैरेचे फार ओझे वाटले काय ? 

(१५) आर्यावर्तामध्ये जुन्या काढी ब्रह्मापासून आजपय॑त पुष्कक विद्वान्‌ हो ऊन गेले आहेत. त्यांची 
प्रशंसा न करता युरोपीय लोकांचीच भरमसाट स्तुती करीत राहोे हा पक्षपात व खुशामतखोरपणा नव्हे काय ? 

(१६) बीजांकुराप्रमाणे जड (अचेतन) व चेतन यांच्या संयोगाने जीवोत्पत्ती होते असे मानणे, उत्पत्तीपूर् 
जीवतत्त् नव्हते असे मानणे आणि उत्पन्न होणान्या वस्तूचा नाश होतो असे न मानणे हे पूर्वपार विरुद्ध आहे. 
उत्पत्तीच्या आधी जड़ (अचेतन) व चेतन वस्तू नव्हती तर जीव कोटून आला ? संयोग कोणाचा झाला ? जड़ 
(अचेतन) व चेतन हे सनातन आहेत अप्रे तुम्ही मानीत असाल तरते बरोबर अहे. परंतु सृ्टीच्या उतपत्तीपर्व 
ईश्षराखेरीज दुसरे कोणतेच तत्त्व अस्तित्वात नव्हते असे जे तुम्ही समजता ते मात्र निखालस चूक आहे. “म्हणून 
यादेशाची उन्नती व्हाबी असे तुम्हाला बाटत असेल तर तुम्ही 'आर्यसमाजा' शी सहकार्य करन त्याच्या 
उद्दिशनुसार आचरण करण्यास सुरुबात करा. नाहीतर तुम्ही काहीही करू शकणार नाही. ज्या देशातील 
पदार्धांनी तुमची-आमची शरीरे बनली आहेत, आज त्यांचे पालनपोषण होत आहे व वापुढे होणार आहे 
त्यांची आपण सर्वजण मिक्कून तनमनधनाने व प्रेमाने उन्नती करूया. आर्वावत्तांची उन्नती करण्यास 


६22० ले 3७-० ० 'काम असते. ते एकट्या दुकट्याचे काम नसते.”” 

(प्रश्न) तुम्ही तर सगढ्र्यांचे खंडन करण्याचाच सपाटा लावला आह; परंतु त्यांच्या हृषीने सगकेच पंथ 
चांगले आहेत. म्हणून कोणाचेही खंडन करू नये. तुम्ही त्यांचे खंडन करता खरे; परंतु तुम्ही वर त्यांच्या पेक्षा 
वेगके असे काय सांगता ? आणि जी तुम्ही काही सांगत असला करी तुमच्या तोडीचा किंवा तुमच्यापेक्षा श्रेष्ठ 
असा एचादा पुरुष नव्हता काय ? आज नाही काय ? अशौ धमेंड बालूगणे तुम्हाला शोभत नाही. कारण 


आर्यविरत्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३४० अकरावा समुल्लास 


। 'एकाहून एक वरचढ़, तुल्य आणि कमी प्रतीचे असे अनेक ग्रकारचे लोक आहत. म्हणून 
कोणीही घ्मेंड करणे योग्य नाही. 

(उत्तर) धर्म सरवाँचा एकच असतो की अनेक ? जर अनेक असतील तर ते एकमेकांच्या विरुद्ध असतात 
की अविरुद्ध ? जर ते एकमेकांच्या विरुद्ध असतील तर एकाशिवाय दुसरा धर्म असू शकत नाही आणि ते 
एकमेकांच्या अविरुद्ध असतील तर वेगवेगढ्रे धर्म असणे व्यर्थ आहे. म्हणून सर्व मानव जातौच्या हृषटीने धर्म 
एकच आहे व अधर्मही एकच आहे. अनेक धर्म व अधर्म नाहीत. इतरांहून आमचा जो वेगढ्ेपणा आहे तो हाच 
होय. एाद्या राजाने सर्व संप्रदायांचे उपदेश एकत्र केले तर ते हजाराहून कमी भरणार नाहीत. परत त्या सर्वांची 
चार प्रमुख भागांत विभागणी केल्यास्त जगात चारच पंथ प्रमुख अस्ल्याचे आढबून येते, ते असे : पुरानी 
(पौराणिक), किरानी (खिस्ती), जैनी (जैन व बौद्ध), व कुरानी (मुस्लमानी) या चार पंथात सह संप्रदाय 
येऊन जातात, एा्या राजाने या सर्वाधे संमेलन भरवून जिज्ञासू वृत्तीने प्रथम वाममार्गी इसमाला विचारले की, 
“है महाराज ! मी आजपय॑त कोणालाही गुरू बनविलेले नाही अथवा कोणताही धर्म स्वीकारलेला नही. तुम्ही 
मला अप्ते सांग की, सर्व धर्मामध्ये उत्तम धर्म कोणता आहे ? मी कोणता धर्म स्वीकारावा ? 

(ब्ाममार्गी) आमचा धर्म सर्वोत्तम आहे. 

(जिज्ञासू) मग हे उरलेले नऊशे नव्याण्णव धर्म कप्ते आहेत ? 

(बाममार्गी) ते सर्व खोटे आणि नरकाला नेणारे आहेत. कारण ““कौलत्परतरं नहि”” या 
बचनाप्रमाणे आमच्या वाममार्गाहन श्रेष्ठ असा दुसरा कोणताही धर्म नाही. 

(जिन्ञासू) तुमचा धर्म काय आहे? 

(वाममार्गी) देवी भगवतीवर श्रद्धा ठेवणे, मद्यमांसादि पंच मकारांचे सेवन करणे, आणि रुद्रयामल वौरे 
चौस तंत्रगथांना प्रमाण मानणे, वारे. तुला मुक्तीची इच्छा अपेल तर तू आमचा चेला होऊन जा. 

(जिज्ञासू) ठीक आहे. तरी पण इतर महात्पयांचे दर्शन घेर त्यांच्या धर्माविषयी प्रथम चौकशी करतो 
आणि मग ज्या धर्मावर माही श्रद्धा बसेल व प्रीती जडेल त्याचा चेला बनेन. 

(बाममार्गी) ओर, तू असा भ्रमात का पडला आहेस ? ते लोक तुला भुलवून आपल्या जाब्रयात 
अडकवतील. इतर कोणाकड़े मुद्लीच जाऊ नकोस. आम्हालाच शरण वे. नाहीतर पस्तावशील. पाहा ! आमच्या 
पंधात भोग व मोक्ष दोन्ही आहेत. 

(जिज्ञासू) ठीक आहे. तरीपण इतरांकडे जाऊन चौकशी करतो. 

त्याप्रमाणे जिज्ञामू शैवांकड़े गेला. तेथेही त्याला अेच उत्तर मि्ठाले. त्यांत त्यांनी विशेष असे सांगितले 
की, शिव, रुद्राक्ष, भस्मधारण व लिंगार्चन यांखेरीज मुक्ती कधीच मित्ठत नाही. तेव्हा त्यांना तेथेच सोडून तो 
सबबेदांती गृहस्थांकडे गेला. 

(जिज्ञासू) महाराज, तुमचा धर्म काय आहे ? 

(बेदांती) आम्ह धर्म-अधर्म जाणत नाही. आम्हौच साक्षात ब्रह्म आहोत. आमच्यामध्ये धर्म-अधर्म 
कोदून असणार ? हे सारे जग मिथ्या आहे. तुला ज्ञानी व शुद्ध व्हायचे असेल तर तू स्वत:ला ब्रह्म मान व 
जीवभावना सोडून दे. तू नित्यमुक्त होऊन जाशौल. 


सत्यार्थ प्रकाश ३४१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


च् तुम्ही ब्रह्म व नित्यमुक्त आहात असे महणता. तर ब्रह्मचे गुण, कर्म, स्वभाव तुमच्यामश्ये के 
नाहीत ? आणि तुम्ही या शरीरात का बद्ध आहात ? 
(बेदांती) तुला शरीर दिसते म्हणून तू भ्रमात आहेस. आम्हाला ब्रह्माशिवाय काहीही दिसत नही. 
(जिज्ञास्‌) तुम्ही पाहणारे कोण, आणि तुम्हीं कोणालो पाहता ? 

(बेदांती) पाहणारे ब्रह्म अयूर ब्रह्मला ब्रह्म पाहते. 

(जिज्ञासू) महणजे दोन ब्रह्मे आहेत काव ? 

(बेदांती) नही. ब्रह्म स्वत:लाव पाहते. 

(जिज्ञासू) कोणी आपल्या स्वतःच्या खाँद्यावर चदू शकतों काय ? तुमरचे हे बोलणे महणजे वेड्याचे 
बरक्रणेच अहि. 

तेथून जिज्ञामू जैनांकड़े गेला. त्याच्या प्रश्नांगा त्यांनी तशीच उत्तें दिली. फरक इतकाच की, ते महणालें, 
“'जिणधम्माखेरीज इतर सर्व धर्म खोटे आहेत. जगाचा कर्ता अनादी ईश्वर असा कोणी नाहाँ, जग हे अनादी 
काह्लपासून जस्ेच्या तम्े राहिले आहे; आणि यापुदेही ते तसेच राहणार आहे. ये, तू आमचा अनुयायी होऊन 
जा. कारण आम्ही सम्यकृत्व मानणररे महणजे सर्व प्रकारें चांगले आहोत. आम्ही उत्तम गोष्टी मानतो, जैन 
प्रागखिरीज इतर सर्व मार्ग चुकीचे आहेत.'' 

तेधून तो खिस्ती इसमाकडे गेला. त्या इसमाने वाममार्ग माणसाप्रमाणेच त्याच्या सर्व प्रश्नाता उत्ते दिली. 
आपले वैशिष्ट्य सांगताना तो म्हणाला, “सर्व माणसे पापी आहेत. माणसाच्या स्वत:च्या सामध्यति पापे उषट 
होत नाही. येशूवर श्रद्धा ठेवृन पवित्र झाल्याखेरीज माणसाला मुक्ती मित्दू शकत नही. येशुने सरवांसाठी 
प्रायश्वित करण्याकरिता आपले प्राण दिले आणि दयेचा प्रकाश दाखविला. तू आमचाच अनुयायी हो. 
त्याचे बोलणे ऐकल्यावर जिज्ञासू मौलवी साहेबांकडे गेला. त्यांच्याशौही त्याची अशीच प्रश्नोत्ते झाली, 
त्यांगी एबढीच भर घातली की, 'एकमेव खुदा, त्याचा पैगंबर आणि कुराणशरीफ हा धर्मपंथ मान्य केल्याखेरीज 
कुणालाही मुक्ती मित्नू शकत नही, जो वा धर्माचा स्वीकार करीत नाही तो काफिर अयून नरकात जातो. तो ठार 
मारण्याच्याच योग्यतेचा असतो.' 

तेधून जिज्नासू वैष्णवांकड़े गेला. तेथेही असाच संवाद झाला. फक्त त्याने एके अधिक सांगितले की, 
'आमचा टिढ़ा व छाप पाहन यमराज धाबरतो..! जिज़ासूने मनात विचार केला, 'वा माणसाला डास, माशा, 
प्रोलिस, चोर, डाकू आणि शत्रू धाबरत नाहौत. तर बमदूत कसे घाबरतौल ?” 
तेथून तो पुढे गेला. सर्वच मतांच्या व पंधाच्या लोकांनी आपापले मत व पंथ खरे असल्याचे त्याला 
सांगितले, कोणी म्हणे आमचा कबीर खरा आहे, कोणी म्हणे नानक, कोणी महणे दादूं तर कोणी म्हणे वह्ढभ, 
कोणी सहजानंद तर कोणी माध्व अशञा प्रकोरे सर्वजण आपापल्या पंथाच्चा संस्थापकाला फार मोहा अवतार 
समजतात, असे त्याला आढब्गून आले. हजार लोकांगा विचारल्यावर त्यांच्या परस्पर विरोधी भूमिका त्याच्या 
लक्षात आल्या आणि त्याने असा निर्णय घेतला की, त्यांच्यापैकी कोणीही गुरू करण्यास योग्य नाही. कारण 
एकेक जण कमा खोटा आहे ते सांगणारे नऊशे नव्याण्णव साक्षीदार त्याला भेटले. ज्याप्रमाणे खोटा दुकानदार, 


आयर्वित्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३४२ अकरावा समुल्लास 


। किंवा भड़बा आपापल्या वस्तूची महती गातो आणि इतराच्या वस्तूंची निंदा करतो तसेच है सगे 
मत-पंथवाले आहेत असे त्याला आढब्ून आले . तेब्हा त्याला उपनिषदाच्या खालील वचनांचे 
स्मरण झाले ;- 

तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत । समित्पाणि: श्रोतियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ ९॥॥ 
तस्मै स ५35 3.02. 38344 “5४7४४: कल |] 
येनाक्षरं पुरुष वेद सत्य प्रोबाच ता तत्त्वतो ब्रह्मलिद्याम्‌॥ २॥। पुछ्क. ४. ३४. (२.१३ 
अर्थ :- सत्यस्वरूप पखल्लाच्या पाक्षात्काराकरिता हातात समिधा घेऊन त्योने श्रोत्रिय ब्रह्मिष् एुरपाशीच 
जावे. या पाखण्डी लोकांच्या जाह्ययात अडकू नये. ॥ १॥ 

त्याविद्रान ब्रहनज्ञ गुर ज्ञानार्जनासाठी आलेल्या त्या दर्पादी दोषरहित व शांतस्वभावी, जिज्ञामू शिष्याला 
“'धार्थ ब्रह्मविद्येचा महणजे परमेश्वराच्या गुण, कर्म, स्वभावाचा उपदेश करवा, तसेच ज्या ज्या पद्धतीने तो 
श्रोता धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वषरमेश्चरासत जाणेल त्या त्या मार्गाचा उपदेश करावा.'” ॥ २॥ 
जेव्हा तो अशा पुरुषाकडे जाऊन म्हणाला, “महाराज, या मंप्रदायांच्या आपसातील कलहामुढ्े माझे 
चित्त भ्रांत झाले आहे. कारण यांच्यापैकी एकाचे शिप्यत्व भी पत्करले तर उसलेल्या नऊशे नव्याण्णव लोकांचे 
शत्रुत्व मला पत्कराबें लागेल. ज्याचे नऊशे नव्याण्णव शत्रू व एक मित्र असेल त्याला कधीही मुख लाभू 
शकणार नाही. म्हणून माइया हिताचा व मला ग्रहण कर्ता वेईल असा उपदेश तुम्ही मला करा." 
(आप्नविद्वान्‌) (खरा उपदेशक) हे सर्व संप्रदाव अविद्याजन्य, विद्याविरोधी आहेत. तू मूर्ख,पामर व 
जंगली लोकांना फसवूर, त्यांची दिशाभूल करूत, आपल्या जान्वयात अडकवितात आणि आपला स्वार्थ 
साधतात. ते बिचारे आपल्या मुष्यजन्माचे फछ गमावूत आपला मनुष्यजन्म वाया धालवितात. अस्त पाहा ! है 
हजार लोक ज्या बाबतीत एकमत होऊ शकतात ते वेदमत ग्राह्म आहे आणि ज्यात परस्रविरोध आहे ते सारे 
काल्पनिक, खोटे, अधर्म व अग्राह्म हे. 

(जिज्ञासू) याची पारख कशी कराची ? 

(आठ) तू यांच्याकडें जाऊन त्यांना खालील प्रश्न विचार. त्याच्या उत्तरंच्या बावतीत त्या सर्वांचि एकमत 
अस्ल्याचे तुला आढक्ून बेईल. 

त्यप्रमाणे जिज्ञासू त्या हजार लोकां च्या ममुदायाकडे गेला आणि त्यांच्या मघोमध उभा राहुन तो त्योंगा 
महणाला, “पका हो ऐका ! सत्यभाषणामध्ये धर्म आहे की खोटेपणामध्ये ?'' सर्वानी एका स्वरात सांगितले 
की, “सत्यभाषणात धर्म अहे व असत्यभाषणात अधर्म आहे."' मग जिज्ञायूरे विचारले, “'विद्याध्ययन करणे, 
ब्रह्मचर्याचे पालन करणे, पूर्ण तारुण्यात विवाह करणे, सत्संग, पुरुषार्थ व सत्यव्यवहार करण इत्यादी गोर्टमिध्ये 
धर्म आहे की विद्या न शिकणे, ब्रह्मचर्याचे पालन न करणे, व्यभिचार, कुसंगती, आस, असत्य व्यवहार, 
लबाड़ी, कपट, हिंसा, दुसययांची हानी इत्यादी गोष्टी करण्यामध्ये धर्म आहे ?"' 
सर्वागी एकमताने सांगितले की, “विद्याध्ययन वर यों मध्ये धर्म असून विद्या न शिकणे वररे गो्ीत 
अपर्म अहे.'' 


सत्यार्थ प्रकाश ३४३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


तेव्हा जिज्ञायूने सर्वाना विचारले, ''अशा प्रकारे वैदिक हे आहे ता 
सत्यधर्माची उन्नती व मिथ्या मार्गाचा नाश करण्यास का प्रवृत्त होत नाहीं ?" यावर ते म्हणाले, '“आम्ही तसे 
केले तर मग आम्हाला कोण विचारील ? आमचे चेले आमच्या आज्ञेत राहणार नाहीत. आमचा पोटापाण्याचा 
धंदाच नाहीसा होईल. आणि मग आम्ही आज जी चैन करीत आहोत ती आम्हालां करता येणार नाही. म्हणून 
आम्हाला जरी सगले कलतत असले तरी आम्ही आपापल्या पंथाचा व संप्रदायाचा उपदेश व प्रचार करीत राहतो. 
कारण 'रोटी खाईए शक्करसे और दुनिया ठगिये मक्करसे' म्हणजे जगाला धूर्ततिने फसवून मौजमजा करावी. असे 
पाहा! जगामध्ये साध्यासुध्या, प्रामाणिक माणसाला कोणी काही देत नाही किंवा विचारीत नाही. जो कोणी 
ढोंगबाजी व धूर्तपणा करतो त्याचौच चैन असते.. 

(जिज्ञास्‌) तुम्ही अशा प्रकारे लबाडी करूर लोकांना जे फसवता त्याबहल तुमचा राजा तुम्हाला शिक्षा 
का करीत नाही ? 

(पंथवाले) आम्ही राजालाच आमचा चेला बनविले आहे. आम्ही पक्का बंदोबस्त केला आहे. आमच्या 
ताबडीतून कोणी सुदू शकत नही. 

(जिन्ञासू) तुम्ही कपटाने इतर पंथाच्या लोकांना फसवृन त्यांचे नुकसान करता. या बदल फरमेश्नरासमोर 
तुम्ही काय जाब द्याल ? तुम्ही घोर गरकात पडाल. इहलोकाठौल धोह्याशा जीवनासाठी एवढा मोठा गुन्हा 
कण्ण्याचे तुम्ही का सोडून देत वाहौ ? 

(पंथबाले) जेव्हा जे काही होईल तेव्हा पाहता येईल. नरक आशि पस्मेश्षराची शिक्षा जेव्हा होईल तेव्हा 
होवो. सध्या तर चेन करीत आहोत ना ! लोक आम्हाला स्वखुशौने धनधान्य देतात. आम्ही कोणाकड्ून 
ब्जबरीने काही धेत नाही. मग राजा आम्हाला का शिक्षा करील ? 

(जिज्ञासू) जेब्हा एखादा माणूस लहान मुलांगा फूस लावून त्यांच्या जब्चे पैसे वगरे लुबाइतो तेब्हा 
त्याला शिक्षा होते. तशी शिक्षा तुम्हाला का होऊ नये ? कारण, 

अज्ञो भवति बै बाल: पिता भवति मन्त्रदः ॥ पु. अ. २ एलो. ५३ 

जो ज्ञानरहित महणजे अज्ञ असतो तो बालक आणि जो ज्ञान देणारा असतो तो पिता किंवा वृद्ध समजावा. 
जो बुद्धिमान, विद्वान असत्ो तो तुमच्या जाब्वयात अडकत नाही. परंतु बालकांप्रमाणे अज्ञानी अस़णारे लोक 
तुमच्यावर विश्वास ठेवृन फसतात. त्यांना फस्विल्याबहल तुम्हाला अवश्य शिक्षा झाली पाहिजे. 

(पंथबाले) राजा, प्रजा सगकेंच आमच्या पंथाचे अनुयायी आहेत. मग आम्हाला कोण शिक्षा करणार ? 
जेव्हा आमच्या कृत्यांना शिक्षा देणारे कायदे होतील तेव्हा आम्ही या गोष्टी सोड़ून दुसरी काही व्यवस्था करू. 

(जिज्ञास्‌) तुम्ही रिकामटेकड़े बसून लोकांच्या संपत्तीवर इल्ला मारता. त्याऐवजी विद्याभ्यास करू 
गृहस्थांच्या मुलामुलींगा शिकविण्याचे काम कराल तर तुमचे व गृहस्थांचे कल्याण होईल, 

(पंथबाले) जन्मभर सहजासहजी मिकरणारी सुखे आम्ही का सोडावीत ? लहानपणापायून तारुण्यावस्था 
प्राप्त होईप्य॑त विद्याध्ययन करीत राहावचे, नंतर मरेपयँत अध्यापन व उपदेश करीत राहायचे, याची आम्हाला 
काय गरज ? आम्हाला तर काहीही काम न करता लाखो रुपये मिर्रतात. त्णवर आम्ही चैन करतो. ती आम्ही 
का सोडावी ? 


आर्याविर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन डेट अकरावा समुल्लास 


हर पणत्याचा परिणाम वाईट होतो वा ? पाहा! तुम्हाला अनेक रोग होतात. तुम्ही फारलवकर 
मस्ता. शहाणी माणसे तुम्हाला नाबे ठेवतात. तरीही कसे समजत नाही ? 

(पंथवाले) अरे बाबा ! 

टका धर्मष्टका कर्म टका हि परम पदम्‌। 

यस्य गृहे टका नास्ति हा ! ट्कां टकटकायते ॥ १॥ 

आना अंशकलाः प्रोक्ता रूप्योड्सो भगवान्‌ स्वयम्‌। 

अतस्तं सर्व इच्छन्ति रूप्यं हि गुणबत्तमम्‌॥२॥ 

तू अजून बच्चा आहेस. तुला जगाचा व्यवहार कढवत नाही. असे पाहा ! टक्‍क्या ( पैशा) शिवाय धर्म, 
टक्क्याशिवाय कर्म आणि टक्क्याशिवाय परमपद प्राप्त होत नाही. ज्याच्या घरात टक्का नाही तो हाय दक्का ! हाय 
टक्का! अस्े म्हणत उत्तम पदार्थांकडे टकमका पाहत राहतो. तो मनात म्हणतो की, ''ओरेंर! माइयाजबह् टक्का 
असता तरमी या उत्तम पदार्थांचा उपभोग घेतला असता.'' ॥ १॥ कारण सर्व लोक सोढा कलांनी युक्त अदृश्य 
परमेश्नराविषयी ऐकतात. परंतु तो कोणाला दिसत नाही. याउलट सो आणे आणि पैसे, कवह्या यांचे अंश 
आपल्यामध्ये समाविष्ट करणारा पोडशकलायुक्त रुपया मात्र सर्वाना दिसतो. तोच साक्षात भगवान आहे. म्हणू 
सर्व लोक रुपये मिक्रविष्याची इच्छा बाह्गतात. कारण सर्व कामना रुपयाच्या साह्याने सफल होतात. ॥ २॥ 

(जिज्ञासू) ठीक आहे. तुमच्या मनातली मत्रमक बाहेर आली ते बे झाले. तुम्ही जे हे परे पाखंड उभे 
केले आहे ते केव स्वत:ला सुख मित्ावे म्हणून केले आहे. परंतु त्यामुछ्ले जगाचा नाश होतो, कारण 
सत्योपदेशाने जसा जगाचा लाभ होतो तशीच असत्योपदेशाने हारी होते. तुम्हाला पैसाच हवा असेल तर 
नोकरी, व्यापार कौरे करन तुम्ही पैसा का मिल्वीत नाही ? 

(पंखबाले) तसे करण्यामध्ये खूप परिश्रम होतात आणि त्यात नुकसान हो प्याचीही शक्यता: असते. परंतु 
आमच्या या मोफतच्या धंद्रात नुकसान कीच होत नाही. नेहमी फक्त फायदाच फायदा होतो. आम्ही पाण्यात 
तुरुशौची पाने टाकून लोकांना चरणामृत देतो. एजाद्याला चेला बनवून त्याचे मुंडन: करवितों आणि त्याच्या 
गल्यात रुदराक्षांची मा धालतो. एवढ़े केले की तो चेला जन्मभर पशुवत बनून राहतो. मग तो आमच्यासाठी 
गुरासारखा राबतो. त्याच्याकडून आम्हाला जे हवे अपेल ते आम्ही कखून घेऊ 'शकतो. 

( तुमचे अनुयायी तुम्हाला इतके धन कशासाठी देतात ? 

(्‌ है: ) धर्म साधावा आणि स्वर्ग व मोक्ष मिक्रावा यासाठी. 

(जिज्ञास्‌) तुम्ही स्वत: मुक्त नाही तुम्हांला मुक्तीचे स्वरूप व साधन माहीत नाही तर तुमची सेवा 
करणायांना मुक्ती अधवा मोक्ष कोदून मिक्णार ? 

(पंधबाले) त्यांच्या सेवेचे फ त्यांना इहलोकात मिछते काय ? मु्लौच नाही. ते त्यांना मेल्यानंतर 
परलोकात मिछते. हे लोक आमची सेवा करून आम्हाला जे काही देतात ते सारे त्यांना परलोकात परत मित्ते. 

(जिज्ञासु) वा लोकांनी तुम्हाला दिलेले त्यांना पस मि्रत असेल किंवा सेल, पण ते तुम्हा वेणाययांना 
काय मिक्लेल ? नरकच मित्ेल की इतर काही ? 


सत्यार्थ प्रकाश श्ड५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


| आम्ही भजन करतो व। डे आम्हाला स्वर्गात मुख मिक्रेल, 

(जिज्ञासू) तुमचे भजन हे पैसा मिक्वविष्वाचे एक साधन आहे. तुम्हों मितवविलेले सगे धन येथेच राहूने 
जाईल आणि ज्या शरीगचे एवे कोडकौतुक तुम्ही करता ते शरीरही राख होऊन येथेंच राहील: तुम्ही जर 
खरोखरी ईश्वराचे भजन करीत असता तर तुमचा आत्माही पवित्र ज्ञाला असता. 

(पंथबाले) आम्ही अशुद्ध आहोत की काव ? 

( तुम्ही आतून अत्यंत गलिच्छ आहात. 

( हल ) ते तुम्हाला कमते कछले ? 

का तुमचे बर्तन आणि व्यवहार वावरूर, 

(पंथबाले) महात्म्यांचा व्यवहार हत्तीच्या दातासारखा असतो. ज्याप्रमाणे हत्तीचे दात खाण्याचे वेग 
आणि दाखविष्याचे वेगक्रे असतात त्याप्रमाणे आम्ही आतून पवित्र आहोत आणि बाह्यत: लांडयालबाड्या 
करीत असतो. 

(जिज्ञास्‌) तुम्ही आतून शुद्ध असता तर तुमचे बाह्न व्यवहारह शुद्ध राहिले असते; म्हणून तुम्ही आतून' 
घाणेरडे आहत, असे सिद्ध होते. 

(पंथबाले) आम्ही कप्तेही असलो करी आम्चे अनुयायी तरी चांगले आहितना 2" 

(' जमे तुम्ही गुरू आहात तसेच तुमचे चेले असणार. 

( 2 ) मर्व माणसांसाठी एक धर्म कधौच चालू शक्रणार नाही. कारण सर्व माणसांचे गुण, कर्म, 
स्वभाव वेगवेगढ्े असतात, 

(जिज्ञासू) लोकांना लहानपणापासून एकाच प्रकारे उत्तम शिक्षण मिव्णले, त्यांती सत्यभाषणादी 
प्रमचि ग्रहण केले आणि मिथ्याभाषणादी अधर्माचा त्याग केला तर सवांचा एक धर्म अवश्य होऊ शकतो. 
अर्थात माणसांमध्ये धर्मात्मा व अधर्मात्मा हा भेद नेहमीच राहणार. परंतु धर्मात्मे जात झाले आणि अध्रर्मी 
लोक कमी झ्ाले तर जगातील सुख वाढते; आणि जेव्हा अधर्मी लोकांची संख्या जास्त होते तेव्हा दुःख वाढते, 
जेव्हा सर्द विद्वान एकाच प्रकारचा उपदेश कसतील तेव्हा धर्माची प्रस्थापना होण्यास मुछौच विलंब 
लागणारताही, 

(पंथबाले) आजकाल कलियुग चालू आहे. तुप्ही ग़ांगता त्या सत्ववुगातील गोष्टी घडून येतील अशी 
इच्छा तुम्ही बाढ्गू नका. 

(जिज्ञासू) कलियुग हे एका कालखंडाचे नाव आह. काछ हा स्वत: निष्क्रिय असल्यापुढ्े धर्म अथवा 
अधर्म करण्याबाबतीत तो साधक किंवा बाधक होऊ शक नाही. मात्र तुम्हौच मूर्तिमंत कलियुगी आहात. 
मनुष्य हा मुछात सत्ययुगी अथवा कलियुगी ससतो. कारण माणसातील गुण-दोष हे अंगभूत किवा स्वभावसिद्ध 
नसतात. मंगतीमुछे माणसामध्ये गुण किवा दोष निर्माण होतात, ते स्वाभाविक नसतात, 

एवढ्ढे बोलूर जिज्ासु आप्रांकड़े गेला; आणि त्यांना म्हणाला, “महाराज ! तुम्ही माझा उद्धार केला, 
नाहीतर मीही कुणाच्यातरी जाब्यात अडकून नष्ट भ्रष्ट झालो असतो. यापुद्े मी या पाखंडी लोकांच्या मताचे 
खंडन आणि वेदोक्त सत्य मताचे मंडन करीत राहौन."' 


आय्विरत्तीय मतांचे खंडन-मंडन शब्द अकरावासमुल्लास 


(आठ) हेच सर्व लोकांचे, विशेषत: वर काम आहे. त्यांगी 
| पाहिजे. त्याप्रकारचे साहित्य लोकांना वाचून दाखबून सत्योपदेशाद्रारे इतरांवर उपकार 
केला पाहिजे. त्यातच समाजाचे कल्याण अहे. 

ब्रह्मचारी व संन्‍्यासी समीक्षा 

(प्रश्न) आजकालचे ब्रह्मचारी व संन्यासी तर चांगले आहेतना ? 

(उत्तर) हे आश्रम तसे चांगले आहेत. परंतु आजकाल त्याच्याम:ेही पुष्कछच घोटाका माजलेला आहे. 
कित्येक लोक स्वत:ला ब्रह्मचारी म्हणवितात: आणि जटाजूट वाढवून आपण सिद्ध पुरुष असल्याचा आव 
आणतात. जपजाप्य व पुरक्षएण बारे गोशटत ते गुंतून पडतात. विद्याध्ययन मुल्लीच करीत नाहीत. ज्या ब्रह्माच्या 
प्राप्तीसाठी प्रेरणार्थक ब्रह्मचारी हा शब्द बनलेला अहहे त्या ब्रह्माचे ज्ञान प्राप्त करन बेण्यासाठी वेदाध्ययन 
का्याचे कष्ट मुक्लीच धेत नाहीत. हे ब्रह्मचारी म्हणजे बकरीच्या गल्रयातील स्तगासारखे (अजागलस्तन) 
निर्थक असतात. त्यांच्यासारखेच संन्यासीही गल्लोगढ़ी भटकताना दिसतात. ते विद्याविहीन असतात. केवछ 
दंड व कमंडलू घेकन भिक्षा मागत फिरतात, वैदिक धर्माच्या उन्नतीसाठी ते काहीही करीत नाहीत. लहान 
वयातच ते संन्याम्त घेतात आणि विद्याध्यास पोडून देतात. असे ब्रह्मचारी व संन्यासी तीर्थवात्रा करतात व 
पाषाणादिकांच्या पूर्ाचे दर्शन व पूजन करीत फिरतात. त्यांच्याजव ज्ञान असले तरी ते इतरांता न देता मौन 
धारण करतात. एकांत ठिकाणी यथेष्ट खाऊन-पिऊन झोपा काढतात. आणि इतरांची ईर्ष्या व द्रेष यांच्या 
आहारी जाऊन त्यांची निंदानालस्ती करण्यात वेकर घालवितात. भगवी वल्ने परिधान केल्याने व दंड ग्रहण 
केल्यानेच स्वतःला कृतकृत्य समजतात. आणि आपले जीवन सर्वोत्कृष्ट आहे असे समजून कोणतेही चांगले 
काम करीत नाहीत. असले संन्यासी या जगात व्यर्थ जगत असतात, अर्थात त्यांच्यापैकी जे कोणी जगाच्या 
कल्याणाची कामे करतात. ते चांगले असतात. 

(प्रश्) गिरी; पुरी; भारती करे पंथांधे लोक तर चांगले आहेत ना ? कारण ते गठागटांनी फिरत 
असतात: शेकडो स्राधूंा आनंदी करतात; आणि सर्वत्र अद्वैत मताचा उपदेश करतात. थोडेफार अध्ययन- 
अध्यापनही करतात: त्यामुद्े ते चांगले असावेत अस्ले वाटते. 

(उत्तर) गिरी; पुरी वगरेदहा नावे सनातन नाहीत,कल्पित केली आहेत. ते केवक चांगले-चुंगले खायला 
मिक्वावे म्हणून आपले समुदाय (टोछकी) बनवित्ात. पुष्ककसे साधू केवक जेवण्यासाठीच या लोकांच्या 
टोहयांबरोबर राहतात. ते लोक ढोंगीही आहेत: कारण ते आपल्यापैकी एखा्याला महंत बनवितात, संध्याकाल्ी 
त्यांच्यातला प्रमुख महंत गादीवर बसतो . त्यावे्ी सर्व ब्राह्मण व साधू उभे राहतात आणि हातात फुले घैकन 
पुढील एलोक म्हणतात: 

“नारायण पद्मभर्व वसिष्ठं शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च। व्यासं शुकं गौडपदं 
महान्तम्‌॥' (या इलोकात नारायण, पद्मभव, वसिष्ठ, शक्ती त्याचा पुत्र पराशर, व्यास, शुक्र आणि महान 
गौड़पद यांची नावे आहेत. यांना नमस्कार असो.) 

आणि 'हरहर' ची गर्जना करीत त्या महंतावर पुष्पवृष्टी करन त्याला साश्टांग नमस्कार घालतात. जो 


सत्यार्थ प्रकाश ३४७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


का हे सारे ढोंग जगाला दाखविष्यासादी 
ते करतात. ते दृश्य पाहन लोकांच्या मनावर त्या महंताचा मोठेपणा ठसावा आणि त्यांनी भरपूर धनवौलत 
आपल्याला ब्वावी, हा हेतू त्यामागे असतो. कित्येक मठपती लग्न करून गृहस्थ बनतात. परंतु आव मात्र 
संन्माची असल्याचा आणतात. ते संन्याशांचे कोणतेही कर्तव्य पार पाडीत नाहीत. संन्याशाची कर्तव्यकर्में 
कोणती आहेत याची चर्चा आम्ही पाचव्या समुल्नासात केली आहे. ती कर्तव्ये न करता हे लोक आपला वे 
वाया घालवितात. कोणी चांगला उपदेश केला तर त्यालाही ते विरोध कस्तात. यांच्यातील बहतांश लोक भस्म 
व रुद्राक्ष धारण करणारे असतात. परंतु कोणी-कोणी जैव संप्रदायाचा अभिमान बाकृगणारेही असतात, आगि 
जेव्हा शाब्रार्थ करतात तेव्हा ते आपल्या म्हणजे शंकराचार्वाच्या मताचे समर्थन करतात, आणि चक्रांकित वार 
पतांचे खंडन करतात. ते कधीही वैदिक धर्माचे मंडन व पाखंड मताचे खंडन करीत नाहीत. 
हे संन्यासी लोक असे समजतात की, 'खंडर-मंडनाशी काय कर्तव्य ? आम्ही तर महात्मे आहोत.' 
असले है लोक जगाच्या हृष्टीने भाररूप आहेत. असल्या लोकांमुक्लेच बेदमार्ग विरोधी, वाममार्गादी संप्रदायी, 
खिस्ती, मुसलमान, जैन बगरे लोकांचे फावले; आणि आज ही त्यांची संख्या वादतच आहे. इकडे वैदिक 
धर्माला उतस्ती कहा लागलेली दिसते. तरीही त्यांचे डोल्ले उडत नाहौत. कसे उघड़णार ? त्यांच्या मगात 
समाजहिताची बुद्धी आणि स्वत:ची कर्तव्ये पार पाडण्याचा उत्साह असता तर त्यांगा आपली अवनती दिसली . 
असती. परंतु हे लोक आपली स्वत:ची प्रतिष्ठा आणि खाण्यापिष्याची चैन यापुद्धे इतर कशालाच महत्त्व देत 
नाहीत; आणि लोकांच्या टिकेला घाबसतात. संन्याशांनी लोकैषणा-प्रसिद्धीची हाव, वित्तेषणा-संपत्तीचा मोह 
वुम्रैषणा-पुत्रपराप्तीची अभिलाषा किंवा शिष्यांवर पुत्र प्रमाणे मोहित होणे या तीन एपणांचा-इृच्छांचा त्याग 
करावयाचा असतो. जोपय॑त या एषणा सुटतत नाहीत तोप॑त त्या संन्यासाला का अर्थ ? म्हणुन पक्षपातरहित 
बनून बेदमार्गाच्या उपदेशाने जगाचे कल्याण करण्यासाठी अहर्निश झटत राहणे है संन्याशाचे मुख्य कर्तव्य 
आहे. जोपय॑त संन्यासी लोक आपल्या आश्रमाची कर्तव्ये पार पाडीत नाहीत. तोपय॑त त्यांवी स्वत:ला संन्यासी 
महणवून घेणे निरर्थक आहे. गहस्थाश्रमी लोक आपला व्यवहार व स्वार्थ साधण्यासाठी खूप परिश्रम करतात, 
त्याहुन अधिक परिश्रम लोकहित साधण्यासाठी संन्यासी करतील तरच सर्व आश्रमांची उन्नती होईल. 
पाहा! तुमच्या समोर पाखंडी मते वाढत चालली आहेत. लोक खिस्ती व मुसलमानदेखील होत 
आहेत. पण तुम्हाला आपल्या घराचे रक्षण करता येत नाही आणि इतरांना आपल्यात सामील करन घेणे 


शक्य होत नाही. तुमच्या मनात प्रबक कद सं 23823: 2५ जोपर्यत वर्तमानकाक्री 
वभविष्यकाल्ली संन्यासी लोक उन्नतिशील इतर देशांतील मानवांचे 


खरे कल्याण होणार नाही. वेदादी सत्य शाब्रांचे अध्ययन-अध्यापन, ब्रह्मचर्यादी आश्रमांचे यथावत्‌ अनुष्ठान 
व सत्योपदेश यांच्यामुक्के माणसाची प्रगती होत असते. या गोष्टी अपलात आणल्या जात असतील तरच 
कोणत्याही देशाची उन्नती होते. 

लक्षात ठेवा ! बुवाबाजी, मूर्तिपूजा वगैरेसारखे अनेक पाखंड तुमच्या डोछ्यासमोर धड़त आहेत. 
उदाहरणार्थ, एखादा धंदेवाईक वृत्तीचा साधू स्वतः सिद्ध पुरुष असल्याचे जाहौर कर्तो. आणि निपुत्रिकांना 


आररविर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३४८ अकरावा समुल्लास 


ह अशी किमया आपल्याजव असल्याचे सांगतो. तेव्हा अनेक ख्िया त्याच्याकडे जातात आंणि हात 
जोडून पुत्र पराप्तीसाठी प्रार्थना करतात. मग ते बाबाजी सर्वांना मुलगा होईल असा आशीर्वाद देतात. त्यांच्यापैकी 
जिला पुत्र होतो ती अस्े समजते की बुवाच्या आशीर्वादाने तो झाला आहे. तिला जेव्हा कोणी विचासते की, 
“बाई गं! डुकरीण, गाढवीण, कुत्री, कों बडी कौरे प्राण्यांगा कोणत्या दुवाच्या आशीर्वादाने पिले होतात ?" 
तेव्हा ती काही उत्तर देक शकत नाही. जर कोणी अस्े म्हणत अस्लेल की मी मुलाला जिवंत ठेवू शकतो, तरतों 
स्वत:च का मस्तो ? 

अनेक लबाड लोक अम्े कही भ्रमाचे जाके पसरवितात की मोठेमोठे बुद्धिमान लोकही त्याला फसतात, 
जसे धनसारीचे ठग, हे लोक पाचस्ात जणांचे टोछके बनवून दूरदूरच्या प्रदेशात जातात. त्यांच्यापैकी जो कोणी 
देखणाव रुबाबदार असतो त्यालाते पिद्ध पुरुष बनवितञात. आणि ज्या गावात किंवा शहरात श्रीमंत लोक ग़हत 
असतील त्याच्या जबक्च्या ज॑गलात त्या पिद्ध पुरषाला बसवितात. मग ते साधक गावात जाऊन, काही माहीत 
नप्नल्याचा आव आपून भेटेल त्यांना विचास्तात, “असा अस्ता महात्मा तुम्ही कोठे पाहिला आहे काव 2" 
यावर लोक त्यांना विचासतात, “अस्ना महात्मा कोण आहे ? कम्ता आहे ?"' 

मगते साधक साधीदार त्यांना विचासतात, “तो फार मोठा सिद्ध पुरुष आहे. तुमच्या मनात काय अहे ते 
तो सांगतो. तो जे बोलतो ते धते. मोठा योगौराज आहे. त्याच्या दर्शनासाठी आम्ही आपली घोदारे सोडून 
त्याला शोधीत फिरत आहोत. आम्हाला कोणीतरी सांगितले की ते महात्मा याच बाजूला आले आहेत.'' 
त्यांचे बोलणे ऐकूण गाबातले लोक त्यांगा म्हणतात, "ते महात्मा तुम्हाला भेटले तर आम्हालाही 
सांगा. आम्ही त्यंचे दर्शन करू आणि मनातल्या गोट्टी त्यांना विचारू."' 

अश्ा प्रकरे ते दिवसभर त्या गावात फिस्तात आणि भेटणाया प्रत्येक माणसाला त्या सिद्ध पुरुषाची 
माहिती सांगतात, रात्री सगक्े सिद्ध साधक एकत्र जमतात; खातात-पितात आणि झोपतात. पुन: सकाछली उदून 
गाबात जातात आणि लोकांना त्या सिद्ध पुरुषाचे माहात्म्य समजाऊन स़ांगतात. हा क्रम तीन-चार दिवस 
चालविल्यानंतर चारही साधक एकेका धनाढ्याला गादून सांगतात की, “ते महात्मा सिद्ध पुरूष आम्हाला 
भेटले. तुम्हाला त्यंचे दर्शन ध्यायचे असेल तर आमच्या बरोबर चला. "'जेव्हा ते जायला तबार होतात तेव्हा 
साधक त्यांता विचारतात, “ तुम्ही महाराजांना काय विचारू इच्छिता ? आम्हाला सांगा.'' त्याप्रमाणे ते लोक 
त्यांना सांगतात. कोणाला मुलगा हवा असतो तर कोणाला संपत्ती. कोणाला आपला रोग बरा व्हावा अस्त 
बाटते तर कोणाला शत्रूवर विजय मित्धवावच्ा अस्त. त्यांना ते साधक धेऊन जातात, सिद्ध साधकांनी 
आपस्तात पूर्वी ठरविल्याप्रमाणे ज्याला द्रव्याची अभिलाषा असतते त्याला उजब्या बाजूला, ज्याला मुलगा हवा 
अस्रेल त्याला समोर, ज्याला आजार जावा असे वाटत असेल त्याला डावीकड़े आणि ज्याला शत्रूवर जय 
मित्रवायचा असतो त्याला मागील बाजूने आणून पुदे आणलेल्या लोकांमध्ये बसवितात. हे लोक जेव्हा सिद्ध 
पुरुषाला नमस्कार कस्तात तेव्हा तो आपल्या सिद्धपणाच्या धर्मेंडीत जोरात ओरडून म्हणतो, '' आमच्याकडे 
मुलगा मागायला तू आला आहेस. अरे, आमच्याजवक काय मुले भरून ठेवली आहेत ?'' त्वाचप्रमाणे धन 
मागायला आलेल्या आणसाला उद्देशून तो म्हणतो, “तृ द्रव्य मिक्वविण्याची इच्छा बाल्गून इधे आला आहेस, 


सत्यार्थ प्रकाश ३४९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


| कायपैज्ाच्य थ्रैल्या भरू ठेवल्या आहेत आ आम्हा फकिरांजवक् धन कोदून असणार ?'' रोगनिवारणासाठी 
आलेल्या इममाला तो म्हणतो, “ तू रोग मुक्त होष्याची इच्छा मन्ात बालयून आला आहेस, आम्ही काय वैद्य 
आहोत ? जा, एखा्या वैद्याला जाऊन भेट."' मात्र आलेल्या माणस्राच्चा बाप आजारी अस्तेल तर त्याला पेंऊन 
आलेला साधक अंग्ठा दाखवितो, आईं आजारी अस्ल्यास्त तर्जरी (अंगठब्याजवकचे बोट), भाऊ आजूरी 
असल्यास्त मधले बोट, पली आजारी असल्वास करंगढ्लीजवक्चे बोट (अम्रमिका) आणि मुलगी आजारी 
असल्यास तो करंगढ्ली दाखबून खूण कस्तो. ती खूण ओढखून प्िद्ध म्रांगतो की, “'तुझा बाप, भाऊ, आई, 
पली किंवा मुलगी आजार आहे. " त्याचे ते अंतर्ज़ान पाहून ते लोक धक्क होऊन जातात, मग साधक त्यांता 
महणतात, "बा ! जसे आम्ही सांगितले होते तसे है महाराज आहेत की नाहौत ?'' यावर ते गृहस्थ महणतात, 
“व, तुम्ही उसे सांगितले होते तसेच हे आहेत. तुमचे आमच्यावर फार मोठे उपकार आहेत, अशा महात्म्यांचे 
दर्शन झाले, हे आमचे मोठे भाग्य, त्यांच्या दर्शनाने आम्ही कृतार्थ झालो."' 
तेव्हा साधक म्हणतो, 'लोकहों ऐका ! हे महात्मा मनोगामी आहेत. ते तुमच्या मनातील सर्वकाही 
जाणतात. है येथे फार दिवस राहणार नाहीत. हणुन त्यांचा आशीर्वाद मि्रविष्यासाठी आपापल्या कुवतीप्रमाणे 
तुम्ही तमनधनाने यांची सेवा करा. कारण सेवा केली की मेवा मिलतो. ते ज्याच्याव प्रसन्न होतील त्याला काय 
वर देतौल ते सांगता येणार नाही, म्हटलेच आहे की, संतांची गती अपार आहे.'' सिद्धाचे माहात्मय वर्णन 
करणोरे हे उद्वार ऐकून आलेले लोक खूष होऊन त्यांची स्तुती करीत घरी जातात. साधंकही त्यांच्याबरोबर 
जातात. वाटेत कोणी आपले बिंग फोड़ू नये यासाठी तेही खबरदारी धेतात. त्या धनाद्यांचा कोणी मित्र 
भ्रेटल्याप्त त्याच्याजवछ ते आपल्या सिद्ध पुरुषाची तोंड भरून स्तुती करतात. अशा प्रकरे जे जे लोक 
साधकांगा भेटतात ते त्यांची हकीकत इतराना सांगतात, लौकरच गावभर ही गोष्ट वाय्यासारखी पसरते की 
अपुक ठिकाणी एक फार मोठे सिद्धपुरुष आले आहेत. मग लोक एकमेकांना सांगतात की, “चला, आपण 
त्या साधू महाराजांकडे जाऊ.'' अशा प्रकारें जणु मोठी जत्नाच तेथे भरते. जेव्हा फार मोठया संख्येने लोक 
सिद्धपुरुषाकड़े जाऊन त्यांना महणतात की, “महाराज, आमच्या मनातली गोषट सांगा."' तेव्हा सगद्ी व्यवस्था 
बिघडते. मग तों सिद्ध सर्व लोकांना सांगरे, ''आम्हाला त्रास देक नका.'' आंणि तो मौन धारण करतों. 
त्याबरोबर ते साधकही लोकांना सांगू लागतात की, “महाराजांना तुम्ही फार त्ास द्याल तर ते येधून निधून 
जातील,"' मग एखादा छूप श्रीमंत माणूस एखाद्या साधकाला वाजूला नेऊन सांगतों, “आमत्या मनाते काय 
आहे ते महाराज सांगतील तर ते छरे सिद्ध पुरुष आहेत हे आम्ही मान्य करू," सांधक त्याला विचारतों, 
“तुपरच्या मनोत काय आहे ?”' तो धनाद्य माणूस त्याला आपल्या मनातील गो प्ट सांगतो. त्यानेतर तो साधक 
त्याला सिद्ध पुरुषाकड़े धेजन जातों व पूर्व संकेताप्रमाणे त्याला बसवितो. सिद्ध पुरुष चटकन त्याच्या मनातली 
गोष्ट सांगतो. सभोवताली जमले ले प़ारे लोक त्यांचें बोलणें ऐंकतात, आणि संगछे जण म्हणू लागतात, 
“अहाहा ! खरोखरीच हे फार धोर सिद्धएरुप आहेत."” मंग कोणी मिठाई, कोणी' पैसे, कोणी रुपये, कोणी 
परोहरा, कोणी कापड तर कोणी शिधा आणून महाराजांना अर्पण कस्तात, अशा प्रकारें जोपय॑त लोकांकदून 
भेटी येत राहतात तोपय॑त हे लोक त्यांना लुबाडत राहतात. अधून-मधून भरपूर श्रीमेत परंतु फारशी अक्कल 
नसलेले एक दोन लोक त्यांना भेटतात, सिद्ध पुरुष त्वाना मुलगा हो प्याचा आशीवदिदेतों किंवा प्रसाद म्हणून 


आरविर्त्तीय मतांचे खंडन- मंडन ३५० अकरावा समुल्लास 


; राख देतो आणि त्यांच्याकडून हजारो रुपये उककूर त्यांना सरांगतो की, “तुमची भक्ती खरी अप्रेल त 
तुम्हाला नक्कीच मुलगा होईल."' अशाप्रकारचे अनेक ठग लोकांना लुटत असरताठ. विद्वान लोकच अशांची 
पारख करू शकतात. सामान्य लोकांना त्यांचो लबाड़ी करत नाही. 

महणून वेदादी विद्यांचे अध्ययन व सत्संग करणे आवश्यक असते. त्यामुक्े कोणीही ठग अशा ज्ञानी 
व्यक्तीला फसवू शकत नाहीं; आणि ती व्यक्ती इतरांनाही धोक्यापासून वाचवू शकते. कारण विद्या हा माणसाचा 
तिस्ररा ढोछाच आहे. विद्या आंणि शिक्षण यांच्याशिवाय ज्ञान होत नाही. जे लहानपणापासून उत्तम शिक्षण 
वेतात तेच माणूस आणि विद्वान बनतात, ज्यांना वाई संगत लागते ते दुष्ट, पापी, महामूर्ख बनतात, त्यांना फार 
दुःख भोगावे लागते म्हणूनच ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ गो आहे अस्े म्हटले जे. जो कोणी जाणतो तोच मानतो. 
नवेत्तियो यस्य गुणप्रक्ष स तस्य निन्‍्दां सतत करोति। 

यथा किराती करिकुम्भजाता, मुक्ता: परित्यज्य किभर्ति गुड्जा: ॥ दृद चाणक्य अ. ! १ लो. १२ 
हा कोष्या कवीचा लोक ... है. जो ज्याचा गुण जाणत नाही, ते त्याची निरंतर निंदा करतो. उदाहरणर्थ, 
जंगली भिह्ठ हत्तीच्या गंडस्थक्ातील मोती टाकून देऊन गुंजांच्या माछा गल्यात घालून फिसो. त्याचप्रमाणे जो 
पुरुष विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुषांचा सत्संग करणारा, योगी, पुरुषार्थी, जितेद्रिय, सुशील असतो तोच 
धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष प्राप्त कक या जन्मी व नंतरच्या जन्मात सदा आनंदात राहत, 
आर्याविरत्तात राहणान्या लोकांचे पंथ व संप्रदाय यांविषयी हे मारे धोडक्यात लिहिले आहे. यानंतर 
आरय॑राजाँचा जो धोडासा इतिहास मिालाअहे तो सर्व सजनांच्या माहितीसाठी आम्ही खालौं देत आहोत. 
आता आर्यवत्तातील श्रीमान महाराज युधिष्ठिर यांच्यापासून महाराज यशपाल यांच्यापर्यत जे राजवंश 
होकन गेले त्यांचा इतिहास आम्ही लिहितो. श्रीमान्‌ महाराज स्वाय॑धुव मनू पायूर महाराजा युध्हिरांपव॑तचा 
इतिहास महाभारतादी ग्रंधामध्ये लिहिलेलाच आह. त्यामुक्े सज्जनांगा येधील काही इतिहास माहीत असेल. 
आम्ही खाली जी माहिती देत आहोत ती 'हरिश्नद्गचन्द्रिका' व 'मोहनचद्धिका' वा पाक्षिकांपधून अनुवादित 
करून धेतलेली अहे. ही पाक्षिके राजपुतान्यातील मेवाड भागातील उदयपूर संस्थानाची राजप्ानी चित्तौडगहजवछ 
नाधद्वार या ्षेत्रस्थानाहून प्रकाशित होत होती. आमचे आर्यसज्जन अशाच प्रकारे इतिहास आणि ज्ञाग्रंध याँचे 
संशोधन करून ते प्रसिद्ध कर्तील तर देशाचया फार मोठा लाभ होईल, या पाक्षिकांच्या संपादकांता त्यांच्या एका 
मित्राकडून विक्रम संवत्‌ १७८२ (इ.स्र. १७२५) पाली लिहिल्या गेलेल्या एका प्राचीन ग्रंधाचे हस्तलिखित 
मित्राले होते. त्या ग्रंथाचा सारांश संबत्‌ १९३९ (इ.स. १८८२) यावर्षी सदर पाक्षिकाच्या मार्गशीर्ष 
शुक्लपक्षातील १९ व २० या दोन क्रमांकाच्या अंकात छापलेला आहे. तोंच आम्ही खाली देते आहोत : - 
आय्यांवर्तीय राजांची वंशावव्ठ 

इंद्रप्रस्थामध्ये आर्य लोकांनी श्रीमन्महाराज यशपाल यांच्यापव॑त सज्य केले. त्यांमध्ये श्रीमन्महाराज 
युधिष्ठिर वांच्यापासून महाराज यशपाल यांच्यापर्यत सुमारे १ २४ पिदयाँनी म्हणजै राजांनी ४१५७ वर्षे, ९ 
महिने, १४ दिवस एवढा काढ राज्य केले. श्रीमन्महाराज युधिष्ठिराच्या वंशात ३० पिढया होऊन गेल्या. त्यांगी 
१७७० वर्षे, ११ महिने व १० दिवस राज्य केलेल त्याचा तपशौल पुद्धील प्रमाणे आहे. 


सत्यार्थ प्रकाश ३५१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


| ५ 
आर्यराजा वर्ष महिने दिवस “ 


३३ 
१) राजायुधिष्ठ ३६ ८ २५ २) €ढ 
ढ राजापरीक्षि ६० ० ० ३) वीस्सेती पक 
३) राजाजनममेजब ८४ ७ २३- ४) अनकशायी ४७ ८ 
४) राजाअक्षमेष. «२ ८ २२ ५) हरिजित 09 ५ 
५) द्वितीयाप ८८ २ ८ ६) परमसेनी डंडे २ 
६). छत्रमल ८१ ११ २७ ७) सुखपाताल ३० २ 
७) - चित्रस्थ ७५. ३ १८ ८) कद किड>०7 है 
«). दुष्शैल्य ७५ १० २४ - $) सज्ज ३२ २ 
९) राजाउग्सेस ७८, ७ २१ १०) अमरचूड 5 
१०) राजाशूसेन ७८ ७ २१ ११)अमीपाल २२ ११ 
११) भ्रुवनपति ९६ ९ ५५ १२) दशरथ -... हक. 
१२) रणजीत ६५ १० ४ . १३) वीरसाल ३१ ८ 
१३) ऋक्षक ६४ ७ ४ _१४) वीससालसेन । ] 
१४) सुखदेव ६२ ० २४ राजा वीरसालसेनचा पंतप्रथान वीरमहा याने 
१५) नरहरिदेवा ५९ १० २३२ . त्याच्या 
१६) सृचिस्थ डर ११ २ बंशातील १६ पिढ्यांनी ४४५ वर्ष, ५ महिने व 
०४) शक (ुसग) ५८ १० ६८ $ दिवस राज्यकेले. त्याचा तपशील :- 
१८ ५५. 8 ६4 “पा पाक मगर 
१९) मेधावी ५२ १० १० आर्यराजा वर्ष भहिने दिवस! 
२०) सोनचीर ६० ८ २९१ १) राजावीरमहा ३५ १० ८ 
२१) भीमदेव ४७. ९ २० २) अजितर्सिह २७ ७ १९ 
२२) नृहरिदेव ४५ ११ २३. ३) सर्वदत्त ३८. ३ १० 
२३) पूर्णणमल ड४ड ८ ७ ४) धुवनपति १५ ४ ३० 
२४) करूदबी ४४ १० ८ ५) वीौस्सेन (पहिला) २९ २ १३ 
२५) अलंमिक ५० १९ ८ ६) महीपाल ४० ८ ७ 
२६) उदयपाल ३८ ९ ० ७) श्त्रुपाल ५: आह. 5. 
२७) दुबनमल ड० १० र६ <) संघराज १0 -ऐ +ल 
२८) दमात ३३ ० :० ९) तेजपाल २८ ११ १० 
२९) भीमपाल ७८ ५ ८ १०) माणिकचन्द ३७ ७ २१ 
३०) क्षेमक ४८ ११ २१ ११) कामसेनी डर. ५ १० 
्ज-न्न्निाान्ापदा।जणजजाज <८ 
राजा क्षेमकाचा प्रधान विश्रवा याने क्षेमक #९६६ मर दा 2१ हे 
राजाला मारून त्याचौं गादी बछकावली. १४) हसिराव २६ १० २९ 


त्याच्या बंशातील १४ पिढ्यांनी ५०० वर्ष, ३ ९५ 55-40 %.> के ३: 
महिने व १७ दिवस राज्य केले. त्याचा तपशील से 2 ५ 


2 ककिकं॥2/2 बा 02222062: 42202. +2०60ल्‍402% 54९ कल -ीककर किक. 
आयविर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३५२ अकरावा समुल्लास 


ह ९) अमृतपाल ३६ १०. १३ 
राजा धन्धर याने ठार मारले व तो गादौवर बसला... १०) बलौपाल ११ ५ २७ 
त्याच्यावंशातील ९ पिद्यांनी ३७४ वर्षे, ११ महिने, . ११) महीपाल ।। “रण 778 ६ 
२६ दिवस राज्य केले. त्याचा तपशील : १२) इरसपाल 48६4४ हैं 
आजा वर्ष महि दिस !१३) सीसपाल' १३ १०. १३ 
ऐ त्जापत्थ ४३ ७ २6 १४) मकपाल किगाने० ४१६ 
२) महर्षी ४१ ३ २९ ५) कर्मपाल | चणए न । 
३) सच्ची ७५० १० १९ _१8) विक्रमपाल २४ १ १३ 


४) महावुद्ध ढक ८ राजा विक़मपालने पश्चिम दिशेचा राजा 
५) दुलाथ २८ ५ २५ मलुखचंदबोहरा याच्यावर चढाई करन त्याच्याशी 
६) जीवनशज ४५ २ ५ मैदानातलढाईकेली. वालढाईत विक्रमपाल मारला 
७) रुद्रमेन ४७ ४ २८ गेला. त्यानंतर मलुखचंदाने इंद्रप्रस्थाचे राज्य जिंकून 
८) आरैलक ५२ १० ' ८ पेतले.त्याच्या १० पिढ्यांनी १९१ वर्षे, ! महिना, 
९) ग़जपाल ३६ ० ० ६ दिवस राज्य केले. त्याचा तपशील:- 


“55८८ िऋच”ाष्तफ 5 अकजा का पत्त छिप 
शजा राजपाल याला प्रामंत महातपालाने ठार _ आरयराजा वर्ष महिने दिवस वर्ष द्विस 


माझ्न त्याचे राज्य बछकावले. त्याने !पौढी ! ४ वर्ष... १) मलुखचंद ५४ २ १० 
रज्यकेले. अवंतिकेचा (उन्जैनचा) ग़जा विक्रमादित्यग..._ २) विक्रमचंद ११ ७ १३ 
याने महानपालाला लढाईत मान त्याचे राज्य बेलले,. ३) अमीनचंद(+).. ९०. ० ५ 
त्याने ९३ वर्षे राज्य केले. राजा विक्रमादित्याला.. ४) गरचंद १३ ८ 
पैठणच्या शालि-वाहनाचा उमाव समुद्रपाल योगी यने. ५) हरचंद कह ९ २४ 
ठार मारल वो राज्यावर आला. त्याच्या १६ पिदधांगी ६) कल्याणचंद शुक्र ५४४ 
३७२ वर्षे, ४ महिने, २७ दिवस राज्य केले. त्याचा ७) भीमचेंद बदृमंल३ (7९ 
गरशील: ८) लोबचंद २६ ३ २२ 
राजा वर्ष महिने दिवस ९) गोविंदंद ३३ ७ १३ 
१) ममुद्रणाल हर रू १०) राणीपद्मावर्ती 00.25. 
२) चनद्रपाल ३ +0५ ॥.८+ अधि 2७४८ ७++५ उपाला८८ूअ 7१05५ कैद 
कही इतिहासात याचेगाव भीमपाल असेही लिहिले अहे. 
३) सहाययाल. !! ४ !?१ , त्याचेगावक्रेेकोेमासक्ंदअेहिलिहिलेले आते. 
४) देषयात २७ ! २८ *हफाकीगोकिवंदची णेत 
५) ररसिंहपाल १८ ९ २० तणीपद्यावती मरणपावली, तिला मूलवाल उव्हते. महणून 
६) स्रामपाल २७ ६१ १७ पर्व मंत्रयांगी आपसात विचार-विनिमय करन हर्रम 
७) खुपाल २२ ३ २५  बैशागीयालागादीवरवसविले वे त्याच्या गावाने राज्यकर 
८) गोविन्दपाल २७ - १ १७  लाशले. हखम वेराग्याच्या ४ पिद्यांती ५० वर्ष, २१ दिवस 


सत्यार्थ प्रकाश ३५३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


४ त्याचातपशौल:- 


राजा आर्य 


आर्यराजा वर्ष महिने दिवस 
१) हरषरिम ७ ५ १६ 
२) गोबिदप्रेम ३२०४ (७१५ 
३) गोपालप्रेम ७ २८ 
४) महाबाहु करासड -# ६१९ 


ग़्जा। 'महाबाहु राज्य त्याग करन तपश्चर्या करण्यास 


वनात गेला. बंगालचा राजा आधीसेन याला ही बातमी 
कक्रताच तो इंद्रप्र्थाला येकन राज्य कर लागला; त्याच्या 
वंशातील बार पिढधांनी १५१ वर्षे, ११ महिने व २ 


दिवस गज्य केले. त्याचा तपशौल :- 
आय॑राजा वर्ष महिने दिवस 
१) राजा आधीसेन १८ ७ २ 
२) ब्लावलसेव १३२ ४... २ 
३) केशवसेत १६-७7 २ 
४) माधवसेन |९-- इ*च्ारर 
५) मयूरसेत २० ११ २७ 
६) भीमसेत दे“ ली 28 
७) कल्याणसेन है ६ २१ 
८) हसिसिन (२४७ २५ 
९) क्षेमसेतर 4८ ९ १५ 
१०) तारायणसेन शिएए॥ 4३२९ 
११) लक्ष्मीससे. २६-७० ५ ० 
१२) दामोद सेन ११ ५ १९ 
“जा द्ामोदसेन याने आपल्या उमसवाला फार 


ब्रास दिला. त्यामुछे ग़जाचा उमग़व दौपसिंह याने 
बंड पुकारले. त्याने राजाच्या मैन्याला आपल्याकडे 
बढ्वून पेतले. नंतर झालेल्या लदाईत राजा मारला 
गेला; आणि दीपसिंह स्वतः राजा बनला. त्याच्या 
वंशातील ६ पिढ्यांनी १०७ वर्षे, ६ महिनें व २२ 
दिवस राज्य केले, त्याचा तपशौल :- 


इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषित आर्य्यावर्त्तीयमतखण्डनमण्डनविषय 


एकादश: समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥११॥ 


आयर्विर्त्तीय मतांचे खंडन-मंडन 


१) दीपमिंह १७ १ रह 
२) राजसिंह १६०: ५. 
३) रणबिंह ३.2. 
४) रुमिंह ४५. ० १५ 
५) हरिग्रिह श३० ए२ ९९ 
६) जौवनमिंह ८ कक (है 
राजा जौवनसिंहाने काही कारणाने आपले 
सैन्य उत्तेकड़े पाठविले होते. तो बातमी बैाटचा 
पृथ्वीराज चब्हाण वाला समजताच त्याने 


चढ़ाई केली. त्या लदाईत जीवरमिंह मारला गेला; 
आएि पृथ्वीराज इंद्रप्रस्थाचा राजा बनला त्याच्या ५ 
पिढ्यांनी ८६ वर्षे व २० दिवस राज्य केले. 


तपशील:- 
आर्यगाजा वर्ष महिने दिवस 
१) पृथ्वीराज ५ 48658: 
२) अभयपाल ११ पं पक 
३) दुजगपाल 8 ४ ४४ 
४) द्यपाल ५४ 0. 
_५) यशणल ३६ ४ २७ | 
राजा यज्ञपाल याच्यावर गझ्ननौचा मुलतान 
शहाबुद्दीन घोरी याने सवारी केली आणि संवत्‌ १२४९ 


(ह.स. ११९२) साली राजा वशपालला पकड़ने 
प्रयागच्या किल्ल्यात कैद कछून ठेवले. त्यान॑तर 
सुलतान शहाबुद्दीन इन्द्प्रस्थावर महणजे दिल्‍लीवर एज्य 
करे लागला. त्याच्या ५३ पिठ्यांनी ७४५ वर्षे, १ 
महिना व १७ दिवस राज्य केले. त्याचा तपशौल 
इतिहासाच्या अनेक पुस्तकांतून दिलेला अग्रल्याने 
आम्ही वेथे तो लिहिलेला नाही. 

यान॑तर बौद्ध व जैन या पंथाविषयी आम्ही 
लिहिणार आहोत. 


श्प्ढे अकरावासमुल्लास 


अनुभूमिका (२) 


। आर्याव्त्तातील लोकांमध्ये सत्यासत्याचा यधायोग्य निर्णय करणाया वेदविद्येचा प्रसार बंद झाला 
आणि अविद्येचा पगड़ा बून मतमतांत उत्पन्न झाली तेव्हा जञानविदोधी जैन कौर म्॒ताचा प्रचार युरू झाला, 
वाल्मीकीचे रामायण व व्यासांचे महाभारत वर प्राचीन ग्रंथांमध्ये जैनांचा नाममात्र देखील उल्लेख आदछत 
नाही. उलट जैनांच्या ग्रंथांमध्ये रामायण-महाभारतातील राम, कृष्ण बारे महापुरुषांच्या जीवन-गाथा 
विस्तारपूर्वक आलेल्या आहेत. यावरून असे सिद्ध होते की, हा जैन संप्रदाय पुष्कछच नंतरचा आहे, आपला 
पंथ फार प्राचीन अहे, अस्रे जैन मंडकलीचे म्हणणे आहे. तसे असते तर रामायण-महाभासादी ग्रंधांमध्ये जैन 
मताचा उल्लेख अवश्य आला अम्रता. तस्ा तो आलेला ससल्यामुढठे जैन पंथ (मत) या ग्रंधांच्या निर्मितीन॑तर 
उदयास आला असला पाहिजे हे उघड होते. 

कोणी असे म्हणतील की, जैनांच्या ग्रंधातून कथा धेऊन रामायण- महाभासादी प्रंथांची रचना करण्यात 
आली असावी, त्यांना असे विचारले पाहिते की, रामायणादी ग्रंथांमध्ये। तुमच्या ग्रंथांचा उल्लेखही का नाही ? 
उलटतुमच्याप्रधांमध्ये त्यांचे उल्लेख अहेत. है कप ? पित्याच्या जन्माला पुत्र हजर असतो काय ? मुल्ौचनाही, 
यावरून हेच सिद्ध होते की, जैन व बौद्ध हे संप्रदाय शैव, शाक्त इत्यादी संग्रदायांच्या नंतर उदयास आले . 
आम्हो या बाराव्या प्मुझ्नासामध्ये जैन पंधाविषयी जे काही लिंहिले आहे, ते सर्व त्याच्या ग्रंथांतील 
पुराव्यांनिशी लिहिले आहे. त्याबहल जैन बंधूंती राग मानू नये. कारण त्यांच्या संप्रदायाविषयी आम्ही जे काही 
लिहिले आहे, ते केवक सत्यासत्याचा निवाडा करण्यासाठी लिहिले आह. त्यांगरा विरोध करवा किंवा त्यांचे 
नुकसान करावे, अशी आमची भूमिका मुललीच नाही. आमचे हे विवेचन जेव्हा जैन, बौद्ध अथवा इतर लोक 
वाचतील तेव्हा सर्वाना सत्यासत्याचा निर्णय थेष्वाच्या ह्टीने विचार करता येईल व लिखाणही करता येईल. 
त्यापायून त्यांगा योग्य तो बोधडी धेता बेईल, जोपरयत वादी -प्रतिवादी बगून प्रेमाने वादविवाद किंवा लिखाण 
केले जात नाहीं तोपय॑त सत्यासत्याचा निवाडा होऊ शकत नाही. 

जेव्हा विद्वान लोकांमध्ये सत्यसासत्याचा निर्णय होत नाही तेव्हा अज्ञ जनांना महांग्र:कारात पडून फार 
दुःख सहन करावे लागते. म्हणून सत्याचा जय व असत्याचा क्षय व्हावा यासाठी मैत्रीपूर्ण वादविवाद किंवा 


सत्यार्थ प्रकाश ३५५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


डर करणे है मानवजातीचे मुख्य काम आहे. ते काम कोणी केले नाही तर मानवांची प्रगती कपीच" 
होणार नही. 

तसेच बौद्ध व जैन मंप्रदायासंबंधी आम्ही येथे जे विवेचन केले अहे त्यावरून बौद्ध व जैन यांच्या प्रमाणेच 
इतर पंथांच्या लोकांचाही अपूर्व लाभ होईल आणि त्याना खूप बोध मित्लेल, कारण जैन लोक आपले ग्रंथ इतर 
पंथांच्या लोकांना पाहायला, वाचावला अथवा लिहावला देत नाहीत. आम्ही स्वत: या बाबतीत खूप खटपट 
केली. आणि मुंबईच्या आर्य समाजाचे मंत्री सेठ सेवकलाल कृष्णदा यांनीही पृष्कक घड़पड केली. त्यामुक्के 
आम्हाला जैनांचे ग्रंथ पहायला मिक्ाले, अलौकडेच काशी येथील जैन प्रभ/कर यंत्रालय (छापखाना) वा. 
संस्थेतर्े जैनपंथासंबंधी काही ग्रंथ प्रकाशित झाले आहेत. आणि मुंबईतून 'प्रकरणस्लाकर' नावाचा ग्रंथ 
प्रसिद्ध झाला आहे. त्यामुक्े सर्व लोकांना जैन पंथासंबंधी पाहिती मिर्वविणे सुलभ झाले आहे, 
आएल्या पंथाचे ग्रंथ फक्त आपल्यालाच वाचायला मिक्रावेत, इतरांच्या हाती ते पड़ू नयेत असे समजणा या. 
विद्वागांगा काय महणावे ? ते कसले विद्वान ? त्यांच्या वा भूमिकेवरूमच लक्षात वेते की, हे ग्रंथ रचणाययांना 
आधीपासूनच शंका वाटत असावी की, या ग्रंधांमध्ये ज्या असंभव गोह्टी आपण लिहिल्या आहेत त्या जेव्हा 
इतरपंथांचे लोक वाचतील तेब्हा ते त्यांचे खंडन करतील. त्या लोकांना बहुधा अशीही भीती वाटत असावी 
की, आपल्या पंथाचे लोक जेव्हा इतरांचे ग्रंथ वाचतील तेव्हा त्यांची आपल्या पंथावरची श्रद्धा उडून जाईल. 
महणून आपल्या पंथाच्या लोकांनी इतरांचे ग्रंथ वाचू नयेत अस्ा निब॑ध त्यांनी घातला अस्ावा ! ते कसेही 
असो, सांगावयादे तात्पर्य एव्रेच की, अनेक लोकांग़ा आपल्यातील दोष दिसत नाहौत; परंतु इतरांचे दोष 
कादण्यात मात्र ते पटाईत असतात. हे योग्य नाही. माणसाने प्रथम आपले दोष पहन ते कादून टाकावेत आणि 
मग इतरांचे दोष पहावेत व ते कादून टाकण्याच्या कामी त्यांना मदत॒ करावी, आता या बौद्ध व जैन लोकांच्या 
संप्रदायांचा विषय आम्ही सर्व सजनांसमोर मांडवो. त्यांवी स्वत: विचार करन त्यासंबंध्री निर्णय ध्यावा. 


किमधिकलेखेन बुद्धिमद्वय्येंषु ॥ 


गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए, म्हणतात की, 
मी अनेक वेढा “स्वार्थ प्रकाश” या अपूर्व ग्रंधाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेढही मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 


महणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुटून ही वाचन केले तरी 
बाचकांना निश्चितच लाभ होईल. 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३५६ बारावा समुल्लास 


हि 


बाराबा समुल्लास 


नास्तिक पंथाची समीक्षा 


चार्वाक मत-समीक्षा 

बृहस्पती नावाचा एक गृहस्थ होऊन गेला. तो वेद, ईश्वर व यज्ञादी उत्तम करें यांपैकी काहौही मानीत 
नब्हता, त्याचे महणणे असे: - 

(प्रश्ठ) यावज्जीबं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचर: । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमर्न कुत: ॥ एवंदर्शरमंग्, वा .द.पू. 

कोणीही मनुष्यादी प्राणी मृत्यूला अगोचर नाही; म्हणजे मरण कोणालाही चुकत नाही. पर्वॉनाच मरावे 
लागते. म्हणून जोपर्यत शरीरात जीव अहे तोपयँत सुखाने राहावे. जर कोणी असे म्हणेल की, अधर्माचरणाने 
ब्रास भोगावा लागतो आणि धर्माचा त्याग केल्यास पुढौल जन्मों खूप दु:ख भोगावे लागते, तर त्याला 
चार्वाकाचे अस्ले उत्तर आहे की, “'भोव्या माणसा! मेल्यान॑तर शरीराची राख हो ऊन जाते. खाणे, पिणे, 
मौजमजा करणारा (शरीर) तो काही पुनः या जगात येणार नाही. म्हणुन जेवढे शक्य होईल तेवढे मजेत राहावे. 
इहलोकी नीतीने चालावे. ऐश्वर्य वाढवावे आणि त्याचा यशेष्ट उपभोग ध्यावा. हाच लोक खरा आहे. परलोक 
कौरे काही नही." 

पाहा! पृथ्वी, जल, अनी, वायू या चार भूतांच्या संयोगाने हे शरीर बनले आहे. त्यांच्या योगाने शरीरात 
चैतन्य उत्पन्न होते. ज्याप्रमाणे मादक पदार्थाच्या सेवनाने नशा उत्पन्न होते त्याचप्रमाणे शरीराच्या उत्पत्तीवरोबर 
जीव उत्पन्न होतो आणि शरौराच्या नाशाबरोबर स्वत: नष्ट होतो. मग पापपुण्वाचे फठ कोणाला मिक्रणार ? 

तच्चैतन्यविशिष्टदेह एवं आत्मा; देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणाभावात्‌॥ 

चार्वाक दर्शन पृ. ३ 

या शरीरामध्ये चारही भूतांच्या संयोगाने जीवात्मा उत्पन्न होऊन त्यांच्चा वियोगाने तो नष्ट होतो. 

कारण मेल्यानंतर कोणताही जीव साकार रूपात प्रत्यक्ष दिसू शकत नाही. आम्ही फकक्‍्त प्रत्यक्ष प्रमाणच 


सत्यार्थ प्रकाश श्षछ महर्षि दयानंद सरस्वती 


मानतो. कारण कु नसेल तर अनुमानादी प्रमाणे टिकूच शकत नाहीत. म्हणून मुख्य प्रत्यक्षासपोर 
अनुमानादी प्रमाणे गौण अस्ल्यामुक्के आम्ही त्याचे ग्रहण करीत नाही. मुंदर स्त्रीच्या अलिंगनाने आनंद 
मिल्रविणे हे पुरुषार्थाचे फक आहे. 

(उत्तर) ही पृथ्वी आदी भूते जड (अचेतन) अंहेत. त्यांतून चेतनाची उत्पत्ती कधीही होक शकत नाही. 
ज्याप्रमाणे आता मातापित्यांच्या संयोगातून देहाची उत्पत्ती होते त्याचप्रमाणे आदिसृष्टीमध्ये मनुष्यादिकांच्या 
शरीराची आकृती सृष्टिकर्ता परमेश्नरावाचून निर्माण होऊ शकत नाही. मद (नशा) चढतो व नाहीसा होतो 
(उतसतो), त्याचप्रमाणे चेतनाची उत्पत्ती व नाश होत नाही. कारण मद हा चेतनाला होतो; जडाला (अचेतमाला) 
नब्हे, पदार्थ नष्ट म्णजे अहृय होतात. परंतु अभाव कोणाचाच होत नाही. त्याचप्रमाणे जीव अहृ्‌य झाला की 
त्याचा अभाव झाला असे मानता कामा नये. जेव्हा जीवात्मा संदेह असतो तेव्हाच तो प्रकट असतो. जेव्हा तो 
शरीराला सोडून देतो तेव्हा हे शरीर मृत्यूला प्राप्त होत असल्यामुदे पूर्व सारखे चेतनयुक्त होक शकत नाही, हीच 
गोष्ट बृहदारण्यकात सांगितली आहे: - 

नाहं मोहं ब्रव्ीमि अनुच्छित्तिधर्मायमात्मेति ॥ बूहदा. उप. प्रपा, ४। खें. ५। व. १४ 

याज़वल्क्य म्हणतात की, "हे मैत्रेयौ ! मी हे मोहाने बोलत नाही. परंतु आत्मा अविनाशी आहे. त्याच्या 
योगानेच शरीर हालचाल करीत असते, जेव्हा जीव शरीरापासून वेगढा होतो तेव्हा शरीरामध्ये कसलीही चेतना 
उसत नाही. जर देहापामून आत्मा वेगढा नसेल तर ज्याच्या संयोगाने चेतनता व वियोगाने जडता प्राप्त होते तो. 
देहापामून बेगढा आहे, असे कसे म्हणता येईल? ज्याप्रमाणे डोका सर्वाना पाहातो परंतु स्वत:ला पाहू शकत 
नाही त्याचप्रमाणे प्रक्षाचे ज्ञान प्राप्त करणारा जीव स्वत: ला प्रत्यक्ष पाहृ शकत नाही. जीव आएल्या डो यानी 
सर्व घटपटादी पदार्थ पाहतो त्याप्रमाणे तो आपल्या डोन्बयांगा ज्ञानाने पाहातो. जो द्रष्टा अहे तो द्रशटच' 
राहतो. तो केव्हाही दृश्य होत नाही. ज्याप्रमाणे आधाराबाचून आधेय, कारणावाचून कार्य, अवधवीवाचून 
अवयव आणि कर्त्यावाचून कर्म रह शकत नही त्याप्रमाणे कर्त्यावाचून (पाहणाया वाचून) प्रत्यक्ष दर्शन कपे 
होऊ शकेल?'' 

सुंदर स््रीशी समागम करणे हेच पुरुषार्थाचे फ आहे, असे तुम्ही मानीत असाल तर ते क्षणिक सुख 
असून त्यापासून नंतर दुःखही होते. तेही पुरुषार्थाचे फछ मानावे लागेल. स्वर्गातील निवासही अंतिमत: 
दुःखदायक ठर्तो. यावरतुम्ही असे म्हणाल की, दुःख दूर करण्याच्या व सुख वाढविष्याचा प्रयल केला पाहिजे, 
याचा अर्थ अस्ा की, ) मुक्तीचे सुख नव्हेच आणि म्हणून ते पुरुषार्थाचि फछ होऊ शकत नाही. 

(चार्बाक) जे लोक दु:खाने युक्त असलेल्या सुखाचा त्याग करतात, ते मूर्ख आहेत, ज्याप्रमाणे धान्यार्थी 
माणूस धान्य ग्रहण करन कोंडा टाकून देतो त्याप्रमाणे जगामध्ये बुद्धिमंतांनी सुखाचे ग्रहण व दु:खाचा त्याग 
करवा. इहलोकी प्रत्यक्ष उपस्थित (निश्चित) असलेले सुख सोडून स्वर्गातील अनुपस्थित (अनिश्चित) सुखाची 
इच्छा बाकपून धूर्व लोकांनी सांगितलेली वेदोक्त अमिहोत्रादी करें, उपासना आणि ज्ञानकांडाचे अनुष्ठान जे 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३५८ बाराबा समुल्लास 


| प्राप्तीसाठी करतात ते अज्ञानी होत. मुछात परलोकच नाही. तेव्हा त्याची: आश्ाकश हमेशा 
होय. कारण, ४७: 
अग्निहोत्रे त्रयो वेदास्त्रिदण्ड भस्मगुण्ठनम्‌। 

बुद्धिपौरुषहीनानां 'जीविकेति बृहस्पति: ॥। दार्वाक दर्शन पृ. ५ 

चार्वाकमतप्रचारक बृहस्पती म्हणतो की, अमिहोत्र, तीन वेद, तीन दण्ड आणि भस्म फासणे वा 
गोष्टीदरे बुद्धिहीन व पुरुषार्थ-रहित लोकांनी पोटापाष्याचा धंदा बनविला आहे. परंतु काटा बोचणे व तदितर 
कारणांनी उत्पन्न होणाया दु:खाचे नांव नरक असून लोकसिद्ध राजा हाच परमेश्वर आहे व शरीगचा नाश हो णे 
हाच मोक्ष होय. अन्य काही नाही. 

(उत्तर) विषयसुखालाच पुरुषार्थाचे फछ मानून विषयदु:ख निवारणामध्येच कृतकृत्यता व स्वर्ग मानणे हा 
मूर्खपणा आहे. अग्निहोत्रादी यज्ञांनी वायु, वृष्टि, पाणी यांची शुद्धी होऊन आरोग प्राप्त होते. त्यायोगे धर्म, 
अर्थ, काम वमोक्ष यांची सिद्धी होते. हे सारे व जाणता वेद, ईश्षर व वेदोक्त धर्म बांची निंदा करणे हे लबाड 
लोकांचे काम आहे. 

यामध्ये त्रिदंड आणि भस्मधारण यांचे जे खंडन करण्यात आले आहे, ते बरोबर आहे. काटे बोचल्यामुल्ठे 
होणाच्या दु:खाचे नाव नरक असेल तर त्याहुन अधिक दुःख देणारे महारोग वगैरे नरक का नाहीत ? 

राजा ऐश्वर्यवान व प्रजापालनतत्पर असेल तर त्याला श्रेष्ठ मानणे हे बरोबर आहे, परंतु राजा अन्याय 
करणारा व पापी अस्लेल तर त्यालाही तुम्ही परमेश्चरासमान मानीत असाल तर तुमच्या सारखा मूर्ख दूसरा कोणी 
नाही. शरीराचा नाश होणे हाच मोक्ष असेल तर गाढवे, कुत्री इत्यादी आणि तुम्ही यांच्यामध्ये काय फरक 
राहिला ? पक्त बाह्य आकारांमध्येच फरक असतो, असे म्हणावे लागेल. 

(चार्बाक) अग्निरूष्णो जल शीत समस्पर्शस्तथाउनिल: । 

केनेदं चित्रित तस्मात्‌ स्वभावात्तद्‌ व्यवस्थितिः ॥९॥ 

चार्वाक, आभाणक, बौद्ध व जैन हे चार नास्तिक संप्रदाय जगाची उत्पत्ती स्वाभाविक किंवा नैसर्गिंक 
आहे असे मानतात, जे-जे स्वाभाविक गुण आहेत, त्या-त्या गुणांशी द्रव्यांचा संयोग होऊन सर्व पदार्थ बनतात 
जगाचा कर्ता असा कोणीहीं नाही. ॥ १॥ 

न स्वर्गोनाउपवर्गो वा नैवात्मा पारलोकिक: । 

नैब वर्णाश्रमादीनां क्रियाश फलदायिका: ॥ २॥ 

हे चार्वाकाचे मत आहे. पण बौद्ध व जैन हे परलोक व जीवात्मा मानतात, चार्वाक ते मानीत नाही. इतर 
काही बाबतीत या लोकांच्या मतांत फरक असला तरी बाकीच्या सर्व बाबतीत या तिधांची मते सारखीच आहेत. 
त्यांच्या मते स्वर्ग, नरक वगरे काहीही नाही अथवा परलोकात जाणारा आत्माही नाही. तसेच वर्णाश्रमाची कर्में 
केल्याने कोणतेही फक मिक्रत नाही. ॥२॥ 


सत्यार्थप्रकाश इ्ष९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ड़ स्वर्ग ज्योतिष्ठोमे गमिष्यति। 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्वते ॥ ३॥ 
यज्ञामध्ये पशूला मारून त्याचा होम केल्याने तो स्वर्गाला जात असेल तर यजमान आपल्या आईबापांना 
मारून व त्यांचा होम करून त्यांना स्वर्गाला का पाठवीत नाही,॥ ३॥ 
मृतानामपि जस्तूनां श्राद्ध चेत्तप्तिकारणम्‌ । 
गच्छतामिह जस्तूनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम्‌ ॥४॥ 
जरमेलेल्या जीवांच्या नावाने श्राद्ध व र्षण केल्याने त्यांची तृप्ती होत असेल तर परेदशी जाणारे लोक 
वाटेत उपयोगी पडावे म्हणून अन्न, वच्ना, धन वौरे बरोबर कशाला धेऊन जातात ? मृत व्यक्तीच्या नावाने अर्पण 
केलेला पदार्थ जर स्वर्गात जाऊन पोहचतो तर परदेशी जाणाय्यांसाठी त्यांच्या आप्तेशनी आपल्या घरामध्ये 
त्यांच्या नावाने अर्पण केलेले पदार्थ परदेशी गेलेल्यांना मिढ्ाले पाहिजेत. पण अश्ा प्रकारे अर्पण केलेले 
पदार्थ पोहचत नाही. मग ते स्वर्गात जाऊन कस्ते पोहचणार ? ॥४॥ 
स्वर्गस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानत: । 
प्रासादस्योपरिस्थानामात्र कस्मान्न दीयते ॥५॥ 
जर मर्त्यलोकात दान केल्याने स्वर्गवासी आत्मे तृप्त होत असतील तर तछमजल्यावर दान केले असता 
वरच्या मजल्यावर राहणारा माणूम तृप्त का होत नाही ? ॥५॥ 
यावज्जीबेत्सुखं जीबेत्‌ ऋणं कृत्वा घृत॑ पिखेत्‌। 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत: ॥६॥ 
महणून जिवात जीव असेपय॑त मजेत जगावे. घरात पदार्थ नसतील तर ऋण कादून सण साजरा करावा. 
काहलेले कर्ज फेडावे लागणार नाही. कारण ज्या शरीरातील जीवाने खाणे-पिणे केले अस्लेल त्या दोधांचेही 
पुनरागमन होत नसल्याने मागणार कोण व देणार कोण ? 
यदि यच्छेत्‌ परं लोक देहादेष बिनिर्गतः । 
कस्मादू भूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ॥७॥ 
लोक असे म्हणतात की, मरणका्ली जीव शरीरातून बाहेर पडून परलोकात जातो. हे सारे खोटे आहे. 
कारण तसे असते तर कुटुंबाच्या मोहात अडकून तो पुन: घरी परत का येत नाही ? ॥७॥ 
ततशञ्न जीवनोपायो ब्राह्मणैर्बिंहितस्त्विह । 
मृतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यद्‌ विद्यते क्वचित्‌ ॥८॥ 
सारांश वा साया क्लृप्त्या, ब्राह्मणांनी आपले पोट भरण्वासाठी वापरात आणलेल्या आहेत. हे लोक 
दशगात्रादी जी क्रियाकर्मे करतात ती सारी पोटापाण्याची साधने आहेत.॥८॥ 


त्रयो बेदस्व कर्त्तारो भण्डधूर्तनिशाचरा: । 
जर्फरीतुर्फुरीत्यादि पण्डितानां बच: स्मृतम्‌॥९॥॥ 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३६० बारावा समुल्लास 


। कर्ते हे विदूषक, लबाड़ व निशाचर म्हणजे राक्षस हे तिधे आहेत. 'जर्फरी' 
पंडितांची बचने (शब्द) लबाड़ीने भरलेली आहेत. ॥९॥ 

अश्वस्यात्र हि शिश्वन्तु पत्नीग्राह्मं प्रकीत्तितम्‌। 

अण्डैस्तद्त्परं चैत ग्राह्मजातं प्रकीर््तितम्‌॥१०॥ 

याबदमाशांची शिकवण कशी आहे पाहा ! धोडाचे लिंग न्नौने ग्रहण करावे, यजमान पलीचा घोड़याशी 
संभोग करवावा, आणि नवयामुलीशी थट्टा, वात्रटपणा करावा, असल्या गोष्टी लबाड लोकांशिवाय कोण 
लिहिणार?॥१०॥ 

मांसानां खादन तद्ज्निशाचरसमीरितम्‌॥ १ १॥। दार्वाक-दर्शन. प. १३, १४, १५ 

वेदांमध्ये मांसभक्षणाचा जो भाग आलेला आहे, तो तर राक्षमरांनीच लिहिलेला आहे. ॥ १ १॥ 

(उत्तर) चैतन्यस्वरूप परमेश्षराने उत्पन्न केल्याखेरीज जड (अचेतन) पदार्थ स्वतः आपापसात स्वभावानेच 
नियमपूर्वक एकत्र येऊन उत्पन्न होऊ शकत नाहीत. म्हणून सृष्टीचा कर्ता अवश्य असला पाहिजे. जर सगे 
पदार्थ आपोआप स्वभावतया उत्पन्न होत असत्े तर दुसरे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, नक्षत्रादी लोक आपोआप का उत्पन्न 
होत नाहीत? ॥१॥ 

स्वर्ग हे सुखोपभोगाचे आणि नरक हे दःखोपभोगाचे नाव आहे. जीवात्मा नसता तर सुखदु:खाचा 
उपभोग घेणारा कोण झाला असता ? जसा यावेत्लौ सुखदु:खाचा भोक्ता जीव आहे तसाच परजन्मामध्ये तोच 
असततो. सत्यभाषण व परोषकारादी क्रियाही वर्णाश्रमधर्मियांच्या असल्यामुद्के निष्फछ व निरर्थक ठरतील 
काय? मुल्लीच नाही. ॥२॥ 

पशुता मारुन त्यांचा होम करावा असे वेदादी सत्यशाब्ात कोठेही लिहिलेले नाही. तसेच मृतकांचे 
श्राद्ध, तर्पण करणे हेही कपोलकल्पित आहे. कारण ते वेदादी सत्यशाब्नांच्या विरुद्ध असून भागवतादी 
पुराणकारांचे ते मत आहे. म्हणून चार्वाकाने या गोष्टीचे केलेले खंडन अखंडनीय आहे.॥३-५॥ 

जी वस्तू असते तिचा अभाव केव्हाही होऊ शकत नाही. विद्यमान जीवाचा अभाव होऊ शकत नाही, देह 
भस्म होतो व जीव भस्म होत नाही. जीव तर दुसन्या शरीरात प्रवेश करतो. म्हणून जे कोणी इतरांकडून कर्ज 
काढून इहलोकी चैन करतात आणि घेतलेले कर्ज परत देत नाहीत, ते नक्नीच पापी बनतात: आणि दुस्तया जन्मात 
दुःखरूपी नरक भोगतात. यात मुल्लीच शंका नाही. ॥६॥ 

देहातून बाहेर पडल्यावर जीव स्थलांतर व शरीरांतर प्राप्त करतो. त्याला आपला पूर्वजन्म व कुटुंब कौरे 
आठवत नाही. त्यामुक्े तो पुनः पूर्वाच्चा कुटुंबात परत वेत नाही. ॥७॥ * 

होय! मृत्यूनंतरची क्रियाकर्मे या साया गोष्टी ब्राह्मणांची गुणकर्में नसलेल्या, ब्राह्मण हे नाव व्यर्थ धारण 
करणाया ब्राह्मणांनी आपल्या पोटापाण्याची सोय लावष्यासाठीं रचल्या आहेत. त्या वेदोक्त नसल्यामुद्े 
खंडनीय आहेत. ॥८॥ 

आतातुम्हीच सांगा! चार्वांक कौर मंडलीनी वेदादी सत्यशाख्रे पाहिली, ऐकली अथवा वाचली असती 


सत्वार्थ प्रकाश ३६१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


त्यांनी वेदांची निंदा कधीच केली नसती. वेद हे विदूषक, लबाड॒ व निशाचंसारख्या पुरुषांनी स्चले आहेत, 
असे द्वार त्यांनी कधीच काढले नसते. हां ! महीधरादी टीकाकार विदृषक, लबाड़ व निशाचरांसारखे. 
होते. सारी लबाड़ी त्यांची आहे, वेदांची नढ्हे, परंतु दु:खाची गोषट अज्ञी की, वार्वाक, आभाणक , बौद्ध व. 
वांच्यापैकी कोणीही चार वेदांच्या मूछ संहिता ऐकल्या नाहीत; पाहिल्‍या जाहीत अथवा विद्वान जब त्यांचे 
अध्ययनही केले नाही. त्यामुक्े त्यांची बुद्धी नषट- भ्रष्ट झाली आणि ते बेडपटपणाने वेदांची अर्थशुन्‍्य निंदा कर 
लागले. दुष्ट वाममार्गी लोकांच्या प्रमाणशून्य कपोलकल्पित बाह्यात टीका वाचूत हे लोक वेदांचे विरोधक बनले 
आणि अविद्यारूपी अगाध म्रमुद्रात जाऊन बुडाले. ॥९॥ 

आता तुम्हीच विचार करा की, यजमानाच्या पीला घोडबाचे लिंप हातात ध्यायला लावून त्या घोड्याशी_ 
संभोग करण्यास तिला भाग पाडणे आणि यजमानाच्या मुलीशी थद्ठा, मस्‍्करी करणे; वासारख्या गो्टी है 
वाममार्गी लोकांखेरीज इतरांचे काम कसे असू शकेल ? या महापापी वाममार्गी लोकांखेरीज वेदांचे अस्े भ्रष्ट, 
वेदार्थाहून विपरीत व अशुद्ध निरूपण दुसरा कोण करील ? हे चार्वाक वेदांची निंदा करण्यास उद्यक्त झाले, ही 
अत्यंत शोचनौय गोष्ट आहे. त्यांनी आपल्या बुद्धौचा थोड़ा तरी वापर करायला हवा होता, काय कील 
बिचारे ? सत्यासत्याचा विचार करन सत्याचे मंडन व असत्याचे खंडन करण्याइतकी विद्याच त्यांच्याजवन्ल 
जब्हती.॥१०॥ 

वेदांमध्ये मांसभक्षणाचे रमर्थन करण्यात आले आहे, असे जे म्हटले जाते तीही या वाममार्गी टीकाकारांचीच 
अगाध लीला आहे. म्हणून त्यांना राक्षस म्हणणे उचित होईल. वेदांमथ्ये कोठेही मांस खाबे अस्ले सांगितलेले 
नाही. त्यामुक्े या खोट्या प्रचाराचे पाप त्या टीकाकारांना आणि ज्यांनी वेदांची माहिती कछन न थेताच त्यांची 
मनसोक्त निंदा केली आहे, त्यांगाच लागेल वात शंका नाही. खरी गोष्ट अशौ आहे की, ज्यांनी वेदांना विरोध: 
केला, आज करीत आहत व पुढे करीत ग़हतील, ते सर्व निश्चितपणे अविद्वारूप्री अंधःकारात पढतील आणि 
सुखाऐवजी दारुण दु:ख भोगतील. त्यांना जेवढे दु:ख मिललेल तेवढे थोडेच होईल, म्हणून मनुष्यमात्रांती 
वेदानुकूल आचरण ठेवणे उचित होव. ॥ १ ३॥ 

वाममार्गियांनी मिध्या कपोलकल्पना करन वेदांच्या नावाव्र आपले उह्ििश साधले. अर्थात यधेषट मद्रपानु, 
मांसभक्षण व पर्लीगमन इत्यादी दुष्कृत्यांकडे त्यांची प्रवृत्ती असल्यामुक्े वा गोष्टी वेदांत सांगितल्या आहेत, 
असे त्यांनी दड़पून सांगितले; व अश्ा प्रकारे वेदांना कलंक लावला, त्यांच्या या गोष्टी ऐकून चार्बाक, बौद्ध व- 
जैन हेही वेदांची निंदा कर लागले आणि त्यांत्री एक वेग वेदविरोधी अर श्चेसादी म्हणजे नास्तिक संप्रदाय: 
सुरू केला. चार्वाकादी लोकांगीजेदांचा मूछ अर्थ समजून बेठला अस्ता तर चुकीच्या टीका वाचून ख्या 
वेदोक्त-धर्मापासून ते दू कशाला गेले अस्त ? काय करणार बिचोरे ? “बिनाशकाले विपरीतबुद्धि: 
जेब्हा माणसाचा विनाश होष्याची वे वेठे तेव्हा त्याची बुद्ी उलदी चालू लागते. 

आता चार्वाकादिकांमध्ये आपसात भेद आहेत, त्याविषयी लिहितो. है चार्वाकादी पंथ अनेक गोरी च्या। 
बाबतीत एकमत्र आहेठ. परुंढु चार्वाक हा देहाच्या उत्पत्तीवगेबर जीव उत्पन्न होतो आणि देहाच्या नाशा बरेबर 


जास्तिक पंथाची समीक्षा ३६२ बारावा समुल्लास 


छू होतो असे मानतो. तो पुरर्जन्‍्म व परलोक मानीत नाही. केवर प्रत्यक्ष प्रमाणाखेरीज अनुमानादी 
इतर प्रमाणे तो मानीत नाही. 'चार्वाक' या शब्दाचा अर्थ 'बोलण्यात पटाईत' असा असून विशेष अर्थ 
'वितंडवादी' असा आहे. बौद्ध व जैन हे प्रत्यक्षादी चारही प्रमाणे मानतात. अनादी जीव, पुरर्जन्म, पलोक व 
पुक्तीही ते मानतात. एवढाच चार्वाक आणि बौद्ध-जैन वांच्यात भेद आहे. परंतु नास्तिकता, वेद व ईश्वर यांची 
निंदा, परमत द्वेष, पड़ यातना (पुढ़े सांगितलेली सहा कर्मे) आणि जगाचा कर्ता कोणी नाही असे मानणे, 
इत्यादी बाबतीत त्या सर्वांच एकमत आहे. अशा प्रकारे चार्वाकाच्या मताविषयी आम्ही धोडक्यात विवेचन 
केले. आता बौद्ध मताविषयी विचार करू. 


अविनाभावनियमो दर्शनान्तरदर्शनात्‌ ॥ १॥। परव॑दर्शन-संग्रह, वौदमत, प. १६ 

कार्यकारणभाव म्हणजे कार्याच्या दर्शनाने कारणाचा व कारणाच्या दर्शनाने कार्यादीचा साक्षात्कार होत 
अमप्रतो. म्हणजेच तत्संबंधी शेष भागाचे अनुमान होत असते. वा कार्यकारणभावाच्या ज्ञानावाचून प्राण्यांचे सारे 
व्यवहार पूर्ण होढ़ शकत नाहीत. इत्यादी कारणांनी अनुमानाला अधिक मानून चार्वाकाहून भिन्न शाखा 
बौद्धांची झाली, बौद्धांचे चार प्रकार आहेत :- 

(१) माध्यमिक (२) योगाचार (३) पौव्रान्तिक (४) वैभाषिक. 'बुद्धया निर्वतते सः बौद्ध:' म्हणजे जी 
गोश बुद्धीने सिद्ध होते म्हणजे जी गोषट बुद्धीच्या आवाक्यात येते, ती मानणारा व जी बुद्धीच्या कप्तोटीवर उतरत 
नाही, ती न मानणाग तो बौद्ध होव. 

या चार प्रकारांपैकी माध्यमिक बौद्ध हे सर्व शून्य मानतात. अर्थात जेवढ़े पदार्थ आहेत, ते सर्व शुन्य 
आहेत, म्हणजे ते प्रारंभी नस्ततात, अंतीही नसतात आणि मध्यकाढ्ी ते असल्याचे जे प्रतीत होते, तेही तो 
प्रतीतीचा क्षण गेल्यानंतर शून्यरूप होऊन जातात. जसे उत्पत्तीच्या पूर्वी घट नव्हता. त्याचा नाश झाल्यावरही 
तो राहत नाही. घटज्ञान समयीच तो भासतो; आणि इतर पदार्थाचे ज्ञान होप्याच्या वेल्ली घटाचे ज्ञान राहत नही. 
महणून शुन्य हेच एकमेव तत्व आहे. 

दुसरे योगाचार बौद्ध बाह्य शून्य मानतात. सर्व पदार्थ आंतरिक ज्ञानामुल्े भासमान होतात, बाह्यत: त्याचे 
अस्तित्व नाही, उदाहरणार्थ, घटज्ञान हे आत्म्यामध्ये असते. म्हणूनच माणूस म्हणतो की घट आहे. त्याला 
आंतरिक ज्ञान नसेल तर तो असे म्हणू शकत नाही. यावरून वस्तुत: बाह्य पदार्थाचे अस्तित्व नाही. यामुढ्ेच 
आत्प्यामध्ये अस्तित्व सिद्ध होते. म्हणून बाह्य पदार्धाचा अभाव महणजे 'बाह्य- शुन्य' अस्े ते मानतात. 

तिसरे सौत्रान्तिक बौद्ध असे मानतात की, बाहेरील पदार्थ अनुमानाने जाणला जातो. कारण कोणताही 
पदार्थ बाहेरून सांगोपांग दिसत नाही. त्याचा काही भोग दिसतो त्यावरून उरलेल्या भागाचे अनुमान केले 
जाते, असे या लोकांचे मत आहे. 


सत्यार्थ प्रकाश ३६३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


चौथे वैभाषिक बौद्ध असे मानतात की, पदार्थाची ग्रतीती बाहेरूनच होते, आतून नाही. जस्े 'अय॑ गील 
घट:' महणजे हा निकला घट आहे असे म्हटले जाते तेव्हा निया धटाची आकृतो बाहेरून प्रतीत होते, ती प्रतीती' 
आतून होत नाही. 
वस्तुतः वा सर्वाचा आचार्य बुद्ध एकच आहे. परंतु शिष्यांमधील बुद्धिभेदामुके त्यांच्या चार शाखा 
झाल्या आहेत, ज्याप्रमाणे सूर्वास्त झाल्यानंतर जारकर्म करणारा पुरुष परक्लीगमन करतो आणि विद्वान लोक 
सत्यभाषणादी श्रेष्ठ करें करतात, त्याप्रमाणे वेछ एकच असली तरी वेगवेगलली माणसे आपापल्या बुद्धीप्रमाणें 
वेगवेगढ्ी कृत्ये करीत असतात. 
वर उल्लेखिलेल्या चार प्रकारच्या बौद्धांमधील माध्यमिक बौद्ध है, सारेच क्षणिक आहे असे मानतात.' 
प्रत्येक क्षणी बुद्धीमध्ये परिवर्तन होत असल्यामुदे जो पदार्थ पूरवच्या क्षणी ज्ञात होता, जो नंतरच्या क्षणी तस 
राहत नाही. म्हणुन सर्वच क्षणिक आहे, असे मानतात. 
योगाचार बौद्धांचे म्हणणे असे की, सारीच प्रवृत्ती दृ:खरूप आहे. कारण प्राप्तीमध्ये कोणीही संतुष्ट रहत 
नसतो. एकाच्या प्राप्तीमध्ये दुस्॒याची इच्छा विद्यमानच असते, याप्रकारे मानतात. 
सौत्रांतिक बौद्धांचे महणणे असे की, सर्व पदार्थ आपापल्या लक्षणांनी लक्षित होत असतात. जे 
गायीच्या लक्षणांनी गाय व धोडाच्या चिहांनी धोडा ज्ञात होत अस्तो. अशी लक्षणे लक्ष्य वस्तृमध्ये नेहमीच 
असतात, अस्े ते मानतात. 
वैभाषिक बौद्ध शून्यालाच एक पदार्थ मानतात. पहिला माध्यमिक सर्वाला शुन्य मानीत हो ता. तोच पक्ष 
वरवैभाषिकांचाही आहे. 
इत्यादी तसे बौद्धामध्ये पुष्ककसे विवाद पक्ष आहेत. याप्रकारे चार प्रकारची भावना मानताते. 
(उत्तर) जरसर्व शुत्य असेल तर शून्याला जाणणारा शून्य असू शकत नाही, आणि जर सर्व शून्य असेल | 
तर शुत्याला शुन्य जाणू शकणार नाही. महणू शुत्याचा ज्ञाता व जेय असे दोन पदार्थ असल्याचे सिद्ध होते. जर" 
योगाचारबौद्ध बाहमुन्यत्व मानत असतील तर पर्वत त्यांच्यामध्ये असला। 'पाहिजे. पर्वत आमच्या हृदयात आहे, 
असे ते म्हणत असतील तर पर्वत राहण्या एवी जागा त्यांच्या हृदबात कोठे आहे ? म्हणून पर्वत बाहेर असततो 
आणि पर्वताचे ज्ञान आत्प्यामध्ये असते. 
सौत्रान्तिक बौद्ध कोणत्याही पदार्धाला प्रत्यक्ष मानीत नाहीत, तर मग तें स्वतः ऑणि त्यांचे वचनहीं 
प्रत्यक्ष गसून अनुमेय असले पाहिजे: जर पदार्थ प्रत्यक्ष असू शकत रसतील तर 'अवं घट असा प्रयोगही होता 
कामा नये. त्या ऐवजी ' अय॑ घटैकदेशः” म्हणजे हा माठाचा एक भाग अहे असे म्हटले पाहिजें. परंतु माठाच 
एका भागाचे नाव माठ अस्ले नस्‍ून सर्व भागांच्या समुदायाचे नाव माठ आहे. 'हा माठ आह. हे प्रत्यक्ष आहे. 
ते अनुमेय नाही. कारण सर्व अवयवांमध्ये अवयवी एकच असतो. त्याचे गरत्क्ष ज्ञान झाल्यानंतर माठाचे सर्व 
अवयवही प्रत्यक्ष होतात. म्हणजेच सावयव माठ प्रत्यक्ष होतो. 
वैभाषिक बौद्ध बाह्य पदार्थाना प्रत्यक्ष मानतात तेही बरोबर नाही. कारण जेथे ज्ञाता व ज्ञान असते तेथेच' 


नास्तिक पंथाची समीक्षा इक बारावा समुल्लास 


| 'जाणीव होते. अर्थात आत्म्यामध्वे सर्व गोष्टीचे ज्ञान असते. प्रत्यक्ष ज्ञानाचा विषयबाहेरअस़ला की 
तदाकार ज्ञान आह्य्याला होते. जर पदार्थ क्षणिक असतात व त्यांचे ज्ञानही क्षणिक असते; असे मानले तर 
'प्रत्यभिज्ञा' असू शकत नाही. (पूर्वी कधीतरी पाहिलेली व्यक्ति किंवा पदार्थ पुन्हा दिसल्यानंतर ही अमुक 
व्यक्ती किंवा पदार्थ आहे, अस्रे ज्ञान किंवा स्मरण होगे याला प्रत्यभिज्ञा असे म्हणतात.) परंतु पूर्वी पाहिलेल्या, 
ऐकलेल्या गोष्टीचे स्मरण होत असते. म्हणून क्षणिक वादही वरोबर नाही. सर्वच दु:खमय अस्रेल आणि सुख 
मुल्लीच नसेल अशा स्थितीची कल्पनाच करता येणार नाही, कारण सुख -दुःख हे सापेक्ष असल्यामुक्रे सुखाच्या 
ओपेक्षेशिवाय दुःख सिद्ध होऊ़ शकत नाही. ज्याप्रमाणे रा्रीच्या अपेक्षेने (संदर्भात) दिवस व दिवसाच्या 
अपेक्षने रा ज्ञात होते त्याचप्रमाणे सुख व दुःख वांच्या बाबतीत समजावे, म्हणुन सारे दु:खमय आहे, असे 
मानणे बरोबर नाही. बौद्धांचा स्वलक्षणवादही बरोबर नाही. कारण स्वलक्षण मानल्याम नेत्रग्राह्मत्व हे रूपाचे 
लक्षण आहे आणि रूप हे लक्ष्य आहे. माठाचे रूप हे लक्ष्य व नेत्रग्राह्मत्व लक्षण असून ती दोन्ही परस्पर भिन्न 
आहेत. तसेच गंध हे पृथ्वीचे लक्षण असून तो पृथ्वीहून अभिन्न आहे. सारांश, लक्ष्य व लक्षण ही परस्परांहून 
भिन्नही आहेत व अभिन्नही आहेत, असे मानले पाहिजे. शुत्यवादाला उत्तर पूर्वी दिलेच आहे की, शुन्याला 
जाणणार शुत्याहून वेगढा असतो. 

सर्वस्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सर्वतीर्थड्ड्रसंमतम्‌॥ बौददरंत पृ. २८, प.३ 
जग हे दुःखरूप, दुःखाचे साधनरूप आहे, अशी भावना करून जगातून सुटका करून ध्यावी, असे बौद्ध 
मानतात. पुक्ती, अनुमान व जीवाचे अस्तित्व यांचा निषेध हे चार्वाकांमध्ये विशेष अधिक आहेत. ज्यांना बौद्ध 
लोक तीर्थड्र मानतात त्यांनाच जैनही मानतात. म्हणून या बाबतीत हे दोन्ही पंथ एक आहेत. पूर्वोक्त 
भावनाचतुष्टयाने म्हणजे चार भावनांच्या योगाने सर्व वासनांपासून निवृत्त होन माणूस शुन्यरूप निर्वाण 
महणने मुक्त प्राप्त करतो, असे ते मानतात. ते आपल्या शिष्यांना योग व आचार यांचा उपदेश करतात. गुरूचे 
बच्चन प्रमाण मानावयास्त सांगतात. अनादी बुद्धीमध्ये वासना असल्यामुले बुद्धीच अनेकाकार भासते, असे ते 
सांगतात. चित्त-चैतात्मक स्कन्ध पाच प्रकारचे असतात, असे ते मानतात:- 
रूपबिज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकः ॥। बौददर्शन १. ३९. ९.११ 
त्यांतील (पहिला) इंद्रियांकडून रूपादी विषयांचे जे ग्रहण केले जाते तो 'रपस्कंध' होय. (दुसरा) 
आलयविज्ञान प्रवृत्तीच्या ज्ञानरूप व्यवह्यराला 'विज्ञानस्कंध' म्हणतात. (तिसरा) रूपस्कंध व विज्ञानस्कंध 
यांच्यापामून उत्पन्न झालेला सुखदु:खादी प्रतीतिरूप व्यवहार हा 'वेदना स्कंध' होय. (चौथा) गाय आदी 
मंझ्ञांचा संबंध अर्थात नामांचा नामौशी असणारा संबंध हा 'संज्ञास्कंध' होव. (पाचवा) वेदना स्कंधापासून राग 
(मोह) दरेषादि क्लेश आणि श्षुघातृषादी उपकलेश, मद, प्रमाद, अभिमान, धर्म व अधर्मरूप व्यवहार हा 
'संस्कासस्कंध' आहे असे ते मानतात. सर्व संसारात दु:खरूप दु:खाचे घर, दुःखाचे साधनरूप भावना करन 
संसारातून सुटणे, चार्वाकात अधिक मुक्ती व अनुदान तथा जीवांचे अस्तित्व न मानणे अस्े बौद्ध मानतात, 


सत्यार्थ प्रकाश ३६५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


कु 
भिद्चन्ते बहुधा लोके उपायैर्बहुभि: किल ॥ ९॥| बोददशत, प्‌ ४५, ४६ 
अर्थात जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त लोकांचे नाथ असणाया बुद्ध आणि तीर्थकरांच्या पदार्थाचे स्वरूप 
जाणविणारा, भिन्न-भिन्न पदार्धांचा उपदेशक,पुष्कब् रहस्ये जाणणारा, अनेक उपायांनी वर्णन करण्यात: 
आहे, त्याच्यावर बौद्धांनी श्रद्धा ठेवावी. ॥ १॥ 

गम्भीरोत्तानभेदेन क्चिच्योभयलक्षणा। 

भिन्ना हि देशनाउभिन्ना शून्यता5द्टयलक्षणा ॥ २॥। बैददरत, प्‌. ४५, ४६ 

खूप गंभीर व प्रसिद्ध अशा रहस्यांनी कोठे-कोठे गुप्तपणे व प्रकटपणे भिन्न-भिन्न गुरूंचे उपदेश, जे शुत्य 
लक्षणांनी युक्त पूर्वी सांगितले आहेत, त्यांच्यावरी श्रद्धा ठेवावी. ॥२॥ 

द्वादशायतनपूजा श्रेयस्करीति बौद्धा मन्यन्तेः 

अर्थानुपार्ज्य बहुशो द्वादशायतनानि वै। 

परितः 'किमन्यैरिह पूजितै: ॥३॥ बौददर्शन, पृ. ४५.४६ 

जी द्वादशायतन पूजा आहे, तीच मोक्ष देणारी आहे. त्या पूजेसाठी पुष्कक् द्रव्यादी पदार्थ मि्रवून 
द्वादशायतन म्हणजे बाग प्रकारची विशिष्ट स्थाने बनवृन सर्व प्रकारे पूजा करावी, इतरांची पूजा करण्याचे काय 
प्रयोजन 2 ॥३॥ 

ज्ञानेन्द्रियाणि पड्लैब तथा कर्मेन्द्रियाणि च। 

मनो बुद्धिरिति प्रोक्त द्वादशायतन खुछै: ॥४॥ ौददरर, १. ४५.४६ 

यांची द्वादशायतन पूजा अशी आहे : श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षू, जिब्हा व नासिका ही पाच ज़ानेंद्रिये, वाक्‌, हस्त, 
पाद, गुह्या व उपस्थ ही पाच कर्मेंद्रिये, म्हणजे द इंद्रिये आणि मन व बुद्धी या बारांचा सत्कार करणे म्हणजे 
त्यांना आनंदात ठेवणे, ही त्यांची पूजा आहे. हेच बौद्ध मत आहे. ॥४॥ 

(उत्तर) जर सारे जग खरोखरीच दुःखमय असते तर कोणत्याही जीवाला जगाविषयी कसलेच आकर्षण 
वाटले नसते. परंतु आपण दैनंदिन जीवनात असे प्रत्यक्ष पाहतो की, सारे जीव काही ना काही मिक्रवि्यासाठी 
सतत प्रवृत्तीत मन असतात. म्हणून सारे जग दु:खरूप असू शकत नाही. वस्तुतः जगामध्ये सुख व दु:ख दोन्ही 
आहेत. बौद्ध लोक हे जग दु:खमय असल्याचा सिद्धांत मानीत अस्तील तर खाणेपिणे, पथ्य-पाणी, औषध- 
सेवन यांद्वारे शरीसक्षण करून त्यामध्ये ते सुख का मानतात ? जर ते म्हणत अस्ततील की, आम्ही या गोष्टी 
कर्ण्याप् प्रवृत्त होतो खरे; परंतु त्याला दुःखच मानो, तर ते ही शक्य नाही कारण जीव हा मुखाच्या बाबतीत 
प्रवृत्त आणि दु:खाच्या बाबतीत निवृत्त होऊ इच्छितो. जगामध्ये धर्मकृत्ये, विद्या, सत्संग इत्यादी श्रेष्ठ व्यवहार 
सुखकारक अस्तात. त्यांना कोणताही विद्वान दु:खाचे कारण मानू शकणार नाही. फक्त बौद्ध लोकच तसे 
मानतात. त्यांचे जे पाच स्कंध आहेत तेही अपूर्ण आहेत. कारण अशा प्रकारे स्कंधांचा विचार करू गेल्यास 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३६६ बारावा समुल्लास 


_ अनेक भेद होऊ शकतात. है लोक तीर्थकरांना उपदेशक व लोकनाथ मानतात: परंतु सर्व 
नाधांचा नाथ जो अनादी परमात्मा त्याला मात्र ते मानीत नाहीत. जस्तो परमात्मा नसेल तर त्या वरीर्थकरांनी 
कोणाकडून उपदेश घेतला? त्यांना स्वयंभू (स्वयंसिद्ध) ज्ञान झाले, असर जर त्यांचे मवणणे असेल तरते शक्य 
नाही. कारण, कार्य हे कारणाबाचून होऊ शकत नाही, अथवा त्यांच्या म्हणण्यानुसार तसेच घड़त असते तर 
आता त्यांच्यामध्ये अध्यवन-अध्यापन, श्रवण-कीर्तन आणि ज्ञाती लोकांचा सत्संग केल्याशिवाय ज्ञानी का 
निर्माण होत नाहीत ? जर तसे निर्माण होत नाहीत़ तर अशा प्रकारचे कथन पूर्णपणे निराधार व तर्कशून्य, 
सन्निपात रोगग्रस्त माणसाच्या बरकरण्यासारखे ठसे. 

शून्यरूप अद्वैत हाच बौद्धांचा उपदेश अप्रेल तर तो खरा नाही. कारण, विद्यमान वस्तू कधीच शून्यरूप 
असू शकत नाही. हां ! ती सूक्ष्म कारणरूप होते. म्हणून हेही विधान भ्रामक आहे, ज़र द्रव्यांचा उपार्जनामु्ेच 
पूर्ोक्त द्रादशायतनपूजा, हे मोक्षाचे साधन आहे असे ते मानतात तर दहा प्राण आणि अक़वा जीवात्मा यांची 
पूजा ते का करी नाहीत ? जा इंद्रिये व अंत:करण यांची पूजाही मोश्षप्रद असेल तर वा बौद्धांमध्ये आणि विषयी 
जनांमध्ये काय फरक उसला ? विषयवासरांच्या गुलाम्रगिरीवून बौद्ध लोक आपली सुटका करून घेक शकले 
नाहीत, मग तेथे मुक्ती कोदून येणार ? 

या लोकांनी अविद्येच्या बाबतीत केवदी प्रगती केली आहे, पहा ! त्यात ते अद्वितीय आहेत. त्यांच्याशी 
तुलना होऊ शकेल अस्ले इतर कोणी नाहीत. यावरून अस्ेच सिद्ध होते की, यांगा वेद व ईक्षर वांचा विरोध 
करण्याचेच हे फक मिले आहे. त्यांनी प्रथमत: सारे जग दुःखम्रय असल्याची कल्पना केली आणि मग 
तिच्यात द्रादशायतनपूजा घुसडून दिली, यांची ही द्रादशायतनपूजा जगातील पदार्थाच्या बाहेरची आहे काय की 
जी मुक्ती देणारी व्हावी ? जर कोणी डोढे मिटून एल शोधू लागला दर त्याला वे कधीतरी मिल्नू शकेल काय ? 
वेद व ईश्वर न मानल्यामुले त्यांची अशी अवस्था झाली आहे. अजूनही त्यांत्रा सुख हवे असेल तर वेद वईश्वर 
यांचा आश्रय घेकन त्यांनी आपला जन्म सार्थक क्वा, “विवेक विलास' वा प्रंधामध्ये बौद्धांचे तत्तज्ञान पुदील 
शब्दात सांगितले आहे. 

बौद्धानां सुगतो देवो विश्व च क्षणभज्ञुरम्‌। 

आर्य्यसत्त्वाख्यया तत्त्नचतुष्टयमिंद क्रमात्‌ ॥। ९।। विवेकविलाप अ. ८। हो, २६५ 
बोद्धांचा मुगत देव बुद्ध भगवान हा पूजनीय देव आहे. जग क्षणपरगुर आहे, सर्व पुरुष व त्विया यानी आर्य 
महणजे सज्जन बनण्याचे शिकस्तीचे प्रयल करावेद, आणि स्र्वाी तत्त्वांच्या अथवा ख़्या सिद्धांतांच्या 
विज्ञानाचे अध्ययन करावे, हे चार मूछ पिद्धांत ही बोद्धांची (माननीय) अरद्धा -स्थाने आहेत, ॥ १॥ 
दुःखमायतन चैव तत: समुदयो मत: । 

सार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः ॥। २॥| विवेकविलाम अ. ८ इलो. २६६ 
याविश्वाला दु:खाचे घर जाणावे. त्यामुके समुद्य म्हणजे (मोह, देष वर दोषंची) उत्पत्ती होते. आता 
त्या मागचि क्रमश: विवेचन ऐका. ॥ २॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ३६७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


जुः ज स्कन्धास्ते च पञ् प्रकीरत्तिता: । 
विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥। ३।। विवेकविलास अ. ८। शो. २६७ 
जगामध्ये केवक दु:ख आहे. यापूर्व ज्या पंच स्कंधाची चर्चा केली आहे ते जाणून घ्यावेत. ॥३॥ 
पश्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषया: पञ्ष मानसम्‌। 
॥ धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥। ४॥| विवेकविलाम अ. ८।एलो. २६८ 
पाच ज्ञानेदरिये, त्यांचे शब्दादी पाच विषय, मन, बुद्धी व अंतःकरण ही धर्माची बारा स्थाने ( आवतने! 
आहेत.॥8॥ प 
रागादीनां गणोउयं स्थात्समुदेति नृणां हृदि। 
आत्मात्मीयस्वभावाख्य: स स्यात्समुदय:पुन: ।।५॥। विवेकविलाम अ.८। इलो. २६९ 
माणसांच्या हृदयामध्ये राग (मोह) द्वेषादी समूहाची जी उत्पत्ती होते, तिला समुदय तसेच, आत्मा, 
आत्याचे संबंधी व स्वभाव यांना आख्या अस्ते म्हणतात. त्यांच्यापायून पुन: समुदाय होत असतो. ॥५॥ 
क्षणिका: सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा। 
समार्ग इति विज्ञेय:स च मोक्षो5भिधीयते ।। ६।। विवेकविलास अ. ८ एल. २७० 
सर्व संस्कार क्षणिक आहेत, ही वासना स्थिर करणे हा बौद्धांचा मार्ग आहे आणि तेच शून्य तत्त्व, 
शुन्यरूप होणे हा मोक्ष आहे.॥६॥ 
प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाण द्वितयं तथा। 
चतुःप्रस्थानिका बौद्धा: ख्याता वैभाषिकादय: ।।७॥ विवेकलिपत अ. ८।३लो. २५! 
बौद्ध लोक प्रत्यक्ष व अनुमान ही दोनच प्रमाणे मानतात. त्यांच्यामध्ये वैभाषिक, परौज्रांतिक, योगाचार व 
माध्यमिक असे त्यांचे चार भेद आहेत. ॥७॥ 
अथथों ज्ञानन्वितो वैभाषिकेण बहु मन्यते। 
सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राह्मोइथों न बहिर्मतः ॥॥८॥। विवेकविलास अ. ८। श्लो. २७२ 
ज्ञानामध्ये असणारा अर्थ (पदार्थ) विद्यमान असतो असे वैभाषिक मानतात. कारण जो ज्ञानामध्ये नसतो 
तो अर्थ (पदार्थ) सिद्ध आहे असे कोणीही पुरुष मानू शकत नाही. सौत्रांतिक लोक आत्यात जो प्रत्यक्ष पदार्थ 
असतो तोच मानतात. बाहेरचा पदार्थ ते मानीत गाहीत. ॥ ८॥ 
आकारसहिताबुद्धियोगाचारस्य संमता । 
केबलां संबिद स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमा पुनः ॥। ९॥॥ विवेकविलास अ. ८। लो. २७३ 
योगाचार लोक आकास्सहित, विज्ञानयुक्त बुद्धीला मानतात आणि माध्यमिक लोक केवक आपल्यामधील 
पदार्थाच्या ज्ञानालाच मानतात. (बाहेरच्या) पदार्थाना मानीत नाहीत. ॥ ९॥ 


। 
चतुर्णामपि बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीर्तिता ॥॥ ९ ०॥॥ विवेकबविलार ज. ८ इलो. २७४ - 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३६८ बारावा समुल्लास 


9 ./# ० .॑ [ौ्ज्ज्ज्ज्ज््ज्् कि डे आओ 


|. (मोहादी) ज्ञानाच्या प्रवाहरूप वासनेच्या नाशातून उत्पन्न होारी मुक्ती किंवा मोक्ष चारही प्रकारचे 
बौद्ध मानतात. ॥१०॥ 

कृत्ति: कमण्डलुमौण्ड्यं चीरें पूर्वाहणभोजनम्‌। 

सट्डों रक्ताम्बरत्वं च शिक्षिये बौद्धभिक्षुभि: ॥१९ १॥। विवेकविलास अ. ८ इलो. २७५ 
मृगादिकांचे कातडे (मृगचर्म), कमंडलू, पुंडन, वल्कल वद्चे, पूर्वाह्ठी म्हणजे सकात्ठी ९ वाजप्याच्या 
आधी भोजन, एकटे नराहणे (एकांत टाकणे), लाल वश्ने धारण करणें हा बौद्ध साधुंचा वेश आहे. ॥ १ १॥ 
(उत्तर) सुगत बुद्ध हाच बौद्धांचा देव असेल तर मग त्याचा गुरू कोण होता ? आणि जर विश्व क्षणभंगुर 
असेल तर पूर्वी पाहिलेल्या पदार्थाचे 'हाच तो आहे' असे स्मरण होता कामा नये. विश्व क्षणभंगुर असते तर तो 
पदार्थच राहिला नसता. मग स्मरण कशाचे होणार ? क्षणिकवाद हाच बौद्धांचा मार्ग असेल तर त्यांचा मोक्षही 
क्षणभंगुर असरणार ! जर ज्ञानाने मुक्त असणारा अर्थच द्रव्य असेल तर जड (अचेतन) द्रव्यामध्येही ज्ञान असले 
पाहिजे. म्हणून ज्ञानामध्ये अर्थाचे प्रतिबिंब असते. जर आतील ज्ञानामध्वे द्रव्य असेल तर ते बाहेर असता कामा 
नये. मग ते चालनादी क्रिया कोणावर करते ? जे बाहेर दिसते ते खोटे कस असू शकेल ? जर बुद्धी साकार 
असेल तर ती दिसली पाहिजे. जर केवक् ज्ञानच हृदयात आत्मस्थ असेल व बाह्य पदार्थाना केवक् ज्ञानच मानले 
करज्ेय पदार्थाशिवाय ज्ञानच होऊ शकत नाही. वासनांचा नाश हीच मुक्ती असेल तर सुपुप्ती (स्वप्नरहित निद्रा) 
हीही भक्ती समजली पाहिजे. तसे मानणे विद्येच्या विरुद्ध असल्वाने ते तिसस्कारणीय आहे. 

अशा प्रकारे बौद्ध लोकांची मते थोड़क्यांत सांगितली. यावरून वांची विद्या कशी आहे व त्यांचा पंथ 
कस्ता आहे हे बुद्धिमान विचारशील पुरुष विचार करून समजून पेतील. 

आता आम्ही जैनमताचे वर्णन करतो. प्रकरण रलाकर भाग १. 'नयचक्रसार' या ग्रंथात खालील गोष्ट 
सांगितल्या आहेत : 

बौद्ध लोक वेकोवेढ्ली नवगवीन अशी (१) आकाश, (२) कार, (३) जीव, (४) पुदूगल ही चार द्रव्ये 
मानतात आणि जैन लोक धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय 
व का ही सहा द्रव्ये मानतात, यापैकी काक्ाला ते 'अस्तिकाय' मानीत नाहीत, त्यांचे म्णणे असे की का 
हे औपचारिक (व्यवहारहष्ट्या) द्रव्य आहे, ते वस्तुतः तसे नाही. यांपैकी 'धर्मास्तिकाय' हे द्रव्य 
गतिपरिणामीपणामुद्रे परिणामाला प्राप्त होऊन जीव व पुद्गल (परमाणु; ज्या द्रव्यांच्या संघाताने शरीर, मन, 
प्राण इत्यादी निर्माण होतात) यांच्या गतीच्या समीप स्तंभन करण्याला हेतुभूत हे. ते असंख्य प्रदेश, परिणाम 
बलोक यांमध्ये व्यापक आहे. दुसरे 'अधर्मास्तिकाय' हे आहे की, ते स्थिसतेच्या योगाने परिणामी झालेला जीव 
पुदगल यांच्या स्थितीच्या आश्रयाचा हेतू आहे. तिसरे 'आकाशास्तिकाय' हे सर्व द्रव्यांचा आधार आह. 
त्यामध्यें अवगाहन, प्रवेश, निर्गम आदी क्रिया करणारे जीव व पुद्गल यांच्या अवगाहनाचा हेतू असून ते 
सर्वव्यापी आहे. चौथे 'पुद्गलास्तिकाय' हे आहे की, ते कारणरूप सूक्ष्म, नित्य, एकरस असून वर्ण, गंध, 
स्पर्श, कार्य यांचे चिह्न पूर्ण करणे व गढून पडणे हा त्याचा स्वभाव आहे. पाचवे 'जीवास्तिकाय' हे चेतनालक्षण 


सत्यार्थ प्रकाश ३६९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


असून: “+ दर्शना मध्ये उपयुक्त आहे. अनंत पर्यावांनी परिणामी होणारा कर्त्ता व भोक्ता आहे. महावा 'काल' 
हा पूर्वोक्त पाच अस्तिकायांचे परत्व, अपरत्व, नवीत्व, प्राचीनत्व यांचे चिहररूप व प्रसिद्ध वर्तमानरूप या 
पर्यायांनी युक्त आहे. म्हणून त्याला कान असे म्हणतात; 

(समीक्षक) बौद्धांनी जी चार द्रव्ये प्रतिसमयी नवीन नवीन मानली आहेत ती खोटी आहेत-कारण 
आकाश, काछ, जीव व परमाणू हे कधौच नवे अथवा जुने होऊ शकत नाही. ते अनादी व कारणरूपाने 
अविनाशी आहेत. मग त्यांना नवीनपणा किंवा जुनेषणा कस्ता चिकटविता बेईल ? तसेच, जैनांचे मानणेही 
बरोबर नाही. काएण धर्म व अधर्म ही द्रव्वे नसून ते गुण आहेत. हे दोन्ही जीवास्तिकायामध्ये येतात, म्हणून 
आकाश, परमाणू, जीव व काक त्यांनी मानले असतते तर ते बरोबर झाले असते, वैशेषिकांनी मानलेली 
नऊ द्रव्येच बरोबर आहेत. कारण पृथ्वी आदी पाच तत्त्वे काछ, दिशा, आत्मा व मन हे नऊ वेगवेगल्े 
पदार्थ निश्चित आहेत. एका जीवाला चेतन मानून ईश्वराला न मानणे ही जैन व बौद्ध यांची मिथ्या 


पक्षपाताची गोष्ट आहे. 
बौद्ध व जैन पंथाचे ऐक्य 


बौद्ध व जैन लोक सप्तंगी व स्याद्वाद मानतात. तो असा आहै :- 

(१) सन्‌ घट” बाला ते प्रथम भंग महणतात. कारण माठ आपल्या विद्यमानत्वाने युक्त आहे. म्हणजे 
“माठ आहे, 'या वाक्‍्याने त्याच्या अभावाचा निषेध (विरोध) केला आहे. (२) दुसतरा भंग 'असन्‌ घट: ' महणजे 
'माठ नाही,' पहिला भंग हा माठाच्या अस्तित्वामुद्े (भावामुद्ले) व दुसरा भंग त्याच्या अभावापुद्ठे मानलेला 
आहे. (३) तिसरा भंग 'सन्नसन्‌ घट:' हा आहे. वाचा अर्थ असा की, हा माठ आहे खा परंतु तो पट (कपडा) 
नाही. काएण त्या दोहोंपासून तो वेगछा झाला आहे. (४) चौथा भंग 'घटोंपघट:' 'अघट:पट:' दुसया 
पटाच्या (वद्चाच्या) अभावाची अपेक्षा आपणामध्ये असल्यामु्े घटाला अघट म्हणतात. त्याच्या दोन संज्ञा 
घट व अधट अशा बुगपत (एकाच वेल्ली) होतात. (५) पाचवा भंग अस्ा की, घटाला पट म्हणणे अयोग्य आहे. 
अर्थात त्यामध्ये घटत्व (घटपण) वक्तव्य आहे आणि पटत्व हे अवक्तव्य अहे. (६) महावा भंग हा आहे की, 
जर धंट नाही तर त्या विषयी बोलणेही योग्य नाही. व जर तो असेल तर त्याविषयी बोलणेही योग्य आहे. 
(७) सातवा भंग हा आहे की, जे वक्तव्याम्राठी योग्य आहे परंतु जे नाही व वक्तव्यासाठी योग्य ही घट नाही. 
वाला सातवा भंग म्हणतात. बाच प्रकारे, 

स्थादस्ति जीबोउयं प्रथमे भज्ञ ॥ १॥ स्याज्ास्ति जीवो द्वितीयो भड्ढ ॥२॥ 
स्थादवक्तव्यों जीवस्तृतीयो भड्ञ ॥!३॥ स्थादस्ति नास्तिरूपो जीवश्ञतुर्थो 
भज्ञ ॥४॥ स्थादस्ति (च) अवक्तव्यो जीव: पञ्ममो भज्ञ ॥५॥ स्याज्नास्ति 
(च) वक्तव्यो जीव: षष्ठो भज्ज ॥६॥ स्थादस्ति नास्ति अवक्तव्यो जीव इति 
सप्तमो भज्ञ ॥७॥ 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३७० बाराबा समुल्लास 


... “धीरज कील 3 3 आल जात 


हि असे मानौत नाहीत. कोणीही अनादी सिद्ध ईश्वर नाही, 
अस्रे बौद्ध व जैन लोक मानतात. 

अर्थ: जीव आहे, असे म्हटले असता जीवाच्या विरोधी जड़ पदार्थाच्या जीवामध्ये अभाव होतो. हा प्रथम 
अंगहोय, जड़ा मध्ये जीव नाही, असे म्हणणे हा दुसरा भंग होय. जीव अहे परंतु तो अवर्णनीय आहे, हा तिसरा 
भंग होय. जेव्हा जीव शरीर धारण करतो तेव्हा तो प्रकट अस़तो आणि जेव्हा तो शरीरापासून वेगढ्ठा होतो तेव्हा 
अप्रकट राहतो, अस्ते म्णणे हाच चतुर्थ भंग हो. जीव नक्‍्की आहे परंतु त्याचे वर्णन करणे अशक्य आहे, असे 
महणणे हा पाचवा भंग होय. जीव प्रत्यक्ष प्रमाणाने दाखविता येत नाही म्हणून तो डोछ्यांना दिसत नाही, असे 
महणणे हा सहावा भंग होव. एका वेछ्ली अनुमानाने जीवाचे असणे व अहृ्यत्वामुके त्याचे नसणे, समान स्थितीत 
नराहणे परंतु क्षणोक्षणी परिणामाला प्राप्त होणे. अस्ति-नास्ति न होणे व नास्ति-अस्ति असा व्यवहारही न 
होणे हा सातवा भंग होय. 

अशा प्रकारे ही नित्यत्व सप्तभंगी व अनित्यत्व सप्तभंगी आहे. तसेच सामान्य धर्म, विशेष धर्म, गुण व 
पर्याय या प्रत्येक वस्तू मध्ये सप्तभंगी असते. तस्ेच द्रव्य, गुण, स्वभाव व पर्याय अनंत असल्यामुढ्े सप्तगीही 
अनंत असते. हा अस्ना बौद्ध व जैन लोकांचा स्थादूवाद आणि सप्तरभगी न्याय म्हटला जातो. 

(समीक्षक) हे म्हणणे एका अन्योन्यभावातील साधर्म्य व वैधर्म्य यांना लागू पड़ शकते. हे सरक प्रकण 
स्रोडून अवधड़ जाल्ले रचणे, हे केवकर अज्ञानी लोकांना फसविष्यासाठी असते. पाहा ! जीवाचा अजीवामध्ये 
अजीवाचा जीवामध्ये अभाव अस्तोच, जीव आणि जड (अचेठन) दोहोंमध्ये वर्तमानत्व (विद्यमानत्व) 
असल्यामुके त्यांच्यात साधर्म्य आहे आणि एक चेतन व दुसरा जड (अचेतन) असल्यामुह्े त्यांच्यात वैधर्म्य 
आहे, अर्थात जीवामध्ये चेतन (अस्तित्व) आहे व जडत्व ( अचेतनत्व) नाही. बाचप्रकारे जड़ामध्ये जडत्व 
(अचेतनत्व) आहे आणि चेतनत्व नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, गुणकर्मस्वभावाचे समान धर्म व विरुद्ध 
धर्म यांच्या विचाराच्या योगाने या लोकांचे सप्तभंगी व स्वादूवाद सहज लक्षात येक शकतात, मग एवढे 
सारे अवडंबर कशासाठी ? या बाबतीत बौद्ध व जैन यांचे एक मत आहे. थोडासा वेगलेपणा असल्याने भिन्न 
भावही असतो. 

आता यानंतर केवक जैनमताचे विवेचन करतो. 

चिदचिद्‌ ट्वे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विबेचनम्‌। 

डपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुर्वत: ॥ १॥। सर्वदर्श संग्रह आहउ जैन दर्शन 

जैन लोक 'चित्‌' आणि 'अचित्‌' म्हणजे चेतन व जड (अचेतन) ही दोनच परतत्ते मानतात, वा दोहों च्या 
विवेचनाचे नाव विवेक अस्ले आहे. जे-जे ग्रहण करण्यास योग्य अहे त्याचे ग्रहण करणे आणि जे-जे त्याज्य आहे 
त्याचा त्याग करणे, हे जो करतो त्याला विवेकी असे म्हणतात. ॥ १॥ 

हैय॑ हि कर्त्‌रागादि तत्कार्य्यमविवेकिन: । 

उपादेयं पर ज्योतिरूपयोगैकलक्षणम्‌॥। २॥। सव॑दर्शर संग्रह. आहत जैन दर्शन प. ६७ 


सत्यार्थ प्रकाश ३७१ महर्षिदयानंद सरस्वती 


रे कर्ता, ग़गादी विकार आणि 'ईश्वराने जग निर्माण केले' या अविबेकी मताचा त्याग करणे, तसेच 
योगाने लक्षित होणाया परमज्योतिस्वरूप जीवाचे ग्रहण करणे हे उत्तम आहे.॥२॥ 
हे लोक जीवाखेरीज ईश्वर हे दुसरे चेतन तत्व आहे, अग्रे मानीत गहीत, कोणीही अनादी सिद्ध ईश्वर 
नाही, अस्े बौद्ध व जैन लोक मानतात. 

या विषयी राजा शिवप्रसादजी 'इतिहासतिमिर नाशक' ग्रंधात लिहितात की, यांची दोन नावे आहेत : एक 
जैन व दुसरे बौद्ध. हे दोनही पर्यायवाची शब्द आहेत. बौद्धांमध्ये वाममार्गी, मद्यमांसाहारी बौद्ध आहेत. त्यांना 
जैनांचा विरोध आहे. परंतु महावीर व गौतम गणधर आहेत, त्यांचे नाव बौद्वांनी बुद्ध ठेवले आहे आणि जैनांनी 
गणधंर व जिनवर असे ठेवले आहे. यांतील जिन यांची परंपरा जैनमताची अआहें त्या राजा शिवप्रसादजीनी 
आपकल्या 'इतिहासतिमिलाशक' ग्रंथाच्या तिसन्‍्या खंडात असे लिहिले आहे की, “स्वामी शंकराचार्याच्या 
आधी संपूर्ण भारतवर्षात बौद्ध अधवा जैन पंथ पसरलेला होता. शंकराचार्य हे सुपारे एक हजार वर्षापूर्वी होकन 
गेले आहत." यावरत्यांची टिप्पणी अशी आहे: “आम्ही जेब्हा बौद्धमत असे कणतों तेव्हा त्यांचा अर्थ असा 
की, गणधर महावीर अथवा गौतम स्वामी यांच्या काल्लापासून स्वामी शंकर यांच्चा काकापय॑त जो वेद विरोधी 
धर्म संपूर्ण भारत वर्षात पसरलेला होता त्याला उद्देशुन आम्ही तो शब्द वापरला आहे. म्रप्राट अशोक व संप्रती 
महाराज हे त्या पंथाचे अनुयायी आहेत. जैन लोक या पंथामधून को णत्याही प्रकारे बाहेर पड़ शकत नाहीत 
किंवा अलिप्त राह शकत नाहींत. जिन या शब्दापायून जैन आणि बुद्ध शब्दापासून बौद्ध हा शब्द तयार झाला 
आहे. जिन व बुद्ध है दोनही पर्यायवाची शब्द आहेत. शब्दकोशामध्ये त्य दोनही शब्दांचा एकच अर्थ सांगितलेला 
आहे आणि गोतमाला दोन्‍्ही पंथाचे लोक मानतात. एवढेच नव्हे तर दौपवंश वार प्राचीन बौद्ध ग्रंथांमध्ये 
शाक्यमुनी गौतमबुद्ध यांचा उल्लेख बहुतेक ठिकाणी महावीर या नावानेच केला आहे. यावरून त्यांच्या काली 
त्या दोधांचा एकच संप्रदाव चालू असावा असे दिसते. आम्ही गौतमांच्या अनुयायांना उद्देशुन जैन हा शब्द न 
वापरता बौद्ध हा शब्द वापरला आहे, याचे कारण एबढेच अहे की, इतर देशॉतील लोकांनी त्यांगा उद्देशून बौद्ध 
हाच शब्द वापरला आहे. 'अमरकोशातहीं' असेच लिहिले आहे :- 


कप ४5९० बुद्धो धर्मराजस्तथागतः । 
भगवान्‌ मारजिल्लोकजिज्जिनः ॥ १॥॥ 


षडभिज्ञो दशबलो5द्यवादी विनायकः। 
मुनीन्‍्द्र: श्रीघन: शास्ता मुनि: शाक्यमुनिस्तु यः ॥ र॥। 
स शाक्यसिह: सर्वार्थ: सिद्शश्शोद्धोदनिञ्न सः । 
गौतमश्चार्कबन्धुझ् मायादेबीसुतझ सः ॥। ३॥॥ उमरकोह कां, १ वर्ग १॥एलो. ८-१० 
आता तुम्हीच पाहा. बुद्ध, जिन आणि बौद्ध व जैन ही एकाचीच नावे आहेत की नाहौत ? अमर्रमिंहही बुद्ध 
व जिन एक आहेत, असे लिहिष्यामध्ये चुकला काय ? जे अविद्वान जैन आहेत ते आपलेही जाणत नाहीत आणि 
दुसयाचेही जाणत नाहीत. ते केवक हड्टाने बर्कत असतात. पांतु जैनांमध्ये जे विद्वान आहेत ते सर्व जाणतात की 
द बुद्ध' व 'जिन' आणि 'बौद्ध' व 'जैन' हे पर्यायवाची शब्द आहेत, यात मुक्लीच संशव वाही: 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३७२ बारावा समुल्लास 


; लोक अम्ने म्हणतात की, जीवच परमेश्वर होतो. ते आपल्या तीर्थंकरांनाच केवली, मुक्तिप्राप्तव 

परसेश्वर मानतात. अनादी पसमेश्षर अम्ता कोणी गाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सर्वज्ञ, वीतराग, अर्हन, केवली, 
तीर्थंकृत, जिन ही सहा नास्तिकांच्या देवांची नावे आहेत. आदिदेवाचे स्वरूप चंद्रसूरीने 'आप्तनिश्चयालझर' वा 
ग्रंधात असे लिहिले आहे:- 

सर्वज्ञो बीतरागादिदोषस्त्रेलोक्यपूजित:। 
यथास्थितार्थवादी च देवो5ईहन्‌ परमेक्षर: ॥॥९॥॥ उस. आ. द. पृ. ५६ 

जो रागादी (मोहादि) दोषांनी रहित, जैलोक्यामध्ये पूजनीय, यधावत पदार्धाचा वक्ता, सर्वज्ञ असा अहन 
देव आहे. तोच परमेश्वर होय. ॥ १ 

त्याचप्रमाणे 'तौतातिताँ' (तुतातित-भट्ट कुमारिल) नहीं लिहिले आहे :- 

सर्वज्ञो हृश्यते 

हृष्टो न चैकदेशोस्ति लिज्जें वा यो5नुमापयेत्‌ ॥ २॥ आईत-दर्शन पृ. ५६ 

आपण यावेढ्ी ज्याअर्थी परमेश्रराला पाहत नाही त्याअर्थी कोणी सर्वज्ञ व अनादी परमेश्र प्रत्यक्ष 
अस्तित्वात नाहीं, ईश्रेराच्या बाबतीत प्रत्यक्ष प्रमाण नसल्यामुद्के अनुमान प्रमाणही लागू पडत नाही, कारण 
कोणत्याही पदार्थाचा एक भाग प्रत्यक्ष दिसल्याखेरीज त्याच्याविषयी अनुमान करता येत नाही. ॥ २॥ 

न चागमविधि: कक्षिन्नित्यसर्वज्ञबोघक: 

नच तत्रार्थवादानां तात्पर्यमपि कल्प्यते ॥। ३॥। आह-दर्शन प्‌ ५६ 

ज्याअर्थी प्रत्यक्ष व अनुमान ही प्रमाणे विद्यमान नाहीत त्याअर्थी आगम म्हणजे शब्द प्रमाणही नित्य, 
अनादी, सर्वज्ञ, परमात्म्याचा बोधक होऊ शकत नाही. ज्याअर्थी ही तीनही प्रमाणे संभवत नाहौत त्याअर्थी 
अर्थवाद म्हणजे स्तुती, निंदा व परकृती म्हणने दुष्तऔयाच्या चज़ाचे वर्णन व पुराकल्प म्हणजे इतिहासाचे 
तात्पर्यही (संदर्भहीं) लागू पडत नाहीत. ॥ ३॥ 

न चान्यार्थप्रधानैस्तैस्तदस्तित्वं विधीयते | 

चानुबदितुं शक्य: पूर्वमन्‍्यैरबोधित: ॥। ४॥॥ आाहता-दरव प्‌. ५६ 

तसेच अन्यार्थप्रधान म्हणने बहुब्रीही समासाप्रमाणे परोक्ष परमात्ययाच्या पिद्धीचे विधानही होऊ शकत 
नाही. तसेच, ईश्वराच्या उपदेशकांकडून ऐकल्याशिवाय ईश्वगचे गुण, कर्म, स्वभाव इत्यादीचा अनुवाद 
(पुनरुच्चार) तरी कप्ता होक शकेल ? ॥8॥ 

(या मताचे प्रत्याख्यान म्हणजे खंडन) जर अनादी ईक्षर नसता तर 'अरहन्‌ देवांच्या मातापितादिकांच्या 
शरीराचा साचा कोणी बनविला अप्रता ? संयोगकर्त्यावाबून वधायोग्य, सर्व अवयवांनी संपन्न; वधोचित कार्य 
करण्वास उपयुक्त, असे शरीर तयार होऊ शकत नाही आणि ज्या पदार्थाचे शरीर बनले आहे ते जड (अचेतन) 
असल्यामुढे ते स्वतःच अशा प्रकारच्या उत्तम ख्बरेने युक्त शरीर धारण करू शकत नाहीत. कारण त्यांच्यामध्ये 
यधायोग्य बनप्याचे ज्ञानच नाही. तसेच जो प्रथमत: रागादी (मोहादि) दोषांनी युक्त असतो व नंतर दोष रहित 


सत्यार्थ प्रकाश ३७३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


रे तो कधीही ईश्वर होऊ शकत नाही. कारण ज्या निमित्ताने तो गगादी (मोहादि) कांपासून मुक्त होतो ते 
मुक्तीचे निमित्त नाहीसे झाल्यावर त्या निमित्ताचे कार्य जी मुक्ती तीच अनित्य होईल. जो अल्प व अल्पज्ञ आहे 
तो सर्वव्यापक व सर्वज्ञ कधीच होऊ शकत नाही. कारण जीवाचे स्वरूप एकदेशी असतें आणि तो परिमित 
गुणकर्मस्वभावगुक्त असतो. तो सर्व विद्यांमध्वे सर्व प्रकारे यधार्थवक्ता होऊ शकत नाही, म्हणून तुमचे तीर्थंकः 
कधीच परमेश्चर होक शकत नाहीत. ॥ १॥ 

जे पदार्थ प्रत्यक्ष दिसतात त्यांनाच तुम्ही मानता काय ? अप्रत्यक्षाना नाही ? ज्याप्रमाणे कानांनी रूपाचे 
वड़ोत्धयांनी शब्दाचे ग्रहण होऊ शकत नाही. त्याप्रमाणे परमेश्वराचे ग्रहणही इंद्रिये कक शकत नाहीत, अनादी 
परमात्य्याला पाहण्याचे साधन शुद्ध अंत:करण है आहे. विद्या आणि योगाभ्यास् यांनी पवित्र बनलेला आत्मा 
परमात्म्याला प्रत्यक्ष पाहू शकतो. ज्याप्रमाणे अभ्याप्त केल्यावाचून विश्वेच्या प्रयोजनांची प्राप्ती होत नाही 
त्याचप्रमाणे योगाभ्यास व विज्ञान यांच्यावाचून फमात्माही दिसत नाही. ज्याप्रमाणे भूमीचे रूपादी गुण पाहून 
वजाणूनच गुणांच्या अव्यवहित संबंधाने पृथ्वी प्रत्यक्ष होत असते; त्याप्रमाणे परमेश्वराने केलेली या सृष्टितील 
अदूभुत रचना पाहन त्याचे वुद्द्वारे जणू परत्यक्षच झाल्यासारखे जाणवते, तेच जेब्हा पापाचरणाची इच्छा होते 
त्यावेक्नी मनात जी भीती, शंका व लज्जा उत्पन्न होते, वी अंतर्यामी परमात्म्याच्या प्रेरणेनेच होत असते, 
त्यातूनही परमात्मा प्रत्यक्ष होतो. मग अनुमान होण्यामध्ये काय संशय ?॥ २॥ 
प्रत्यक्ष व अनुमान यांची प्रमाणे अशा प्रकारे उपलब्ध होत अस्नल्याने आगम प्रमाणही नित्य, अनादि, 
सर्वज्ञ ईश्षराचे बोधक होते. म्हणून ईश्वराच्या बाबतीत शब्द प्रमाणही विद्यमान असते, ज्याअर्थी या तीन्ही 
प्रमाणांच्या साह्याने जीव ईश्रराला जाणू शकतो त्याअर्धी अर्थवाद म्हणजे फरमेक्षराच्या गुणांची प्रशंसा करणे 
हेही यथार्थ अमू शकते, कारण जे पदार्थ नित्य आहेत त्यांचे गुणकर्मस्वभावही नित्य असतात. त्यांची प्रशंसा 
करण्यास कसलीच आडकाठी नाही. ॥ ३॥ 

ज्याप्रमाणे मुष्यांमध्वे कर्त्यावाचून कोणतेही कार्य होत नही त्याचप्रमाणे हे महत्कार्य कर्त्यावाचून होणे 
पूर्णपणे असंभव आहे. असे जर आहे तर ईश्वराच्या अस्तित्वाविषयी मूढालाही संदेह होऊ शकत नाही, उपदेश 
करणाय्यांकडून परमात्म्याचे गुणगान ऐकल्यानतर त्याचा पुनरुच्चार करणेही सोपे आहे, ॥४॥ 
यावरून जैन लोक प्रतक्षादी प्रमाणांनी ई्षराचे जे खंडन करतात ते कस अनुचित आहे, है लक्षात येईल, 
(प्रश्न) अनादेरागमस्यार्थो न च सर्व-आदिमान्‌। 
कृत्रिमेण त्वसत्येन स कर्थ॑ प्रतिपाद्मयते ॥। ९॥॥ आहंत-दर्शन प्‌. ५६,५७ 
यामध्येसर्वज्ञ झालेला अनादी शात्राचा अर्थ हो शकत नाही. कारण असत्य वचनाने सर्वजञ परमात्म्याचे 
प्रतिपादन कसे होऊ शकेल ? ॥ १॥ 

अथ तद्चनेनैव सर्वज्ञोउन्यै: प्रतीयते। 

प्रकल्प्येत कर्थ सिद्धिरन्योउन्याश्रययोस्तयो: ॥ २॥॥ आह-द्शत प्‌. ५६,५७ 
जर परमेश्रराच्याच वचनाने परमेश्वर सिद्ध होत असेल तर अनादी ईश्वराने अनादी शास्राची सिद्धी आणि 
अनादी शात्राने अनादी ईश्वराची सिद्धी हा अन्योन्याश्रय दोष घडतो. ॥ २॥ 
नास्तिक पंथाची समीक्षा ३७४ बारावा समुल्लास 


जा | 


5 वाक्य सत्य तेन तदस्तिता। 

'तदुभयं सिध्येत्‌ सिद्धमूलान्तराहते ॥ ३॥। आत-दहंत प्‌. ५६.५७ 

कारण सर्वज्ञाच्या कथनानुसार वेदवाक्य हे सत्य मानावयाचे आणि त्याच वेदवचनाच्या आधोरे 'ईश्वराचे 
अस्तित्व सिद्ध करवयाचे, हे कसे होक शकेल ? वेदशास्र व परमेश्वर यांच्या सिद्धीसाठी एखादे तिसरे प्रमाण 
हवे. जर तसे मानाल तर अनवस्था हा दोष घडेल. ॥३॥ 

(उत्तर) आम्ही पसेश्वराला आणि त्याच्या गुणकमस्वभावाला अनादी मानतो. अनादी, नित्य पदार्थामध्ये 
अन्योन्याश्रय दोष येक शकत नाही. ज्याप्रमाणे कार्यावरून कारणावे ज्ञान होते आणि कारणांवरून कार्याचा 
बोध होतो. कारण, कार्यामध्ये कारणाचा स्वभाव आणि कारणामध्ये कार्याचा स्वभाव तित्य असतो. त्याप्रमाणे 
परमेश्वर आणि त्याचे विद्यादी अनंत गुण नित्य असल्याने वेद हे ईश्वर प्रणीत आहेत, असे महणप्यात अनवस्था 
हा दोष घड़त नाही. ॥ १२ ३॥ 

तुम्ही वीर्थकरांना परमेश्वर मानता ते कधीच खे असू शकत नाही. कारण आईबापांवाबून त्यांचे शरीर 
निर्माण झाले नसते. मग त्यांनी तपश्चर्या करून ज्ञान वमुक्ती कशी मिछवली असती ? तसेच संयोगाचा आरंभ 
अवश्य अम्नला पाहिजे. कारण वियोगावाचूर संयोग हो शकत नाही. म्हणून अनादी मृष्टीकर्ता परमात्मा 
मानला पाहिजे. 

पाहा ! कोणी कितीही सिद्ध पुरुष असला तरी शरीरादिकाची रचना वो पूर्णपणे जाणू शकत नाही, तेव्हा 
सिद्ध जीव मुषुप्तीच्या महणजे स्वप्नरहित गाढ झ्ोपेच्या अवस्थेत जाते ठेव्हा त्याला कपलेही भान ग़हत नही, 
जेब्हा जीव दु:खी होतो तेव्हा त्याचे ज्ञानही कमी होते. अशा मर्यादित सामर्थ्याच्या व परिमित स्थानात रहणात्या 
बस्तूला ईश्वर पानणे, ही गोषट भ्रमिष्ट बुद्धीच्या जैनांखेरीज कोणाकडूरही होणार नाही. जर तुमचे महणणे असे 
अस्रेल की, तीर्थंकर हे त्यांच्या आईबापांपासून निर्माण झाले, तर ते आई बाप को णापासून उत्पन्न झाले ? 
आपित्यांचे आई बाप, त्यांच्या आईबापांचे आई बाप कोणापासून उत्पन्न झञाले ? अशी अवावस्था होईल, 

आस्तिक-नास्तिक संबाद 

यानंतर 'प्रकरण स्लाकरा' च्या दुसन्या भागातील आस्तिक व नास्तिक वांच्या संवादातील प्रश्नोत्ते 
आम्ही येथे देत आहोत. मोठमोठया जैनांनी या संवादाला मान्यता दिलेली असून तो त्यांनी मुंबईत छापून 
प्रसिद्ध केला आहे, 

(नास्तिक) ईश्षराच्या इच्छेने काही होत नाही. जे काही होते ते कमनि होते. 

(आस्तिक) जर सर्व कमनि होते तर कर्म कशाने होते ? जीवादिकांकद्ून कर्म होते असे तुमचे म्हणणे 
असेल तर ज्या श्रोतादी साधनांनी जीव कर्म करतो ती साधने कोणापासून उत्पन्न झाली ? जर तुमचे असे म्हणणे 
असेल की, ती अनादिकाक्छपासून आहेत आणि स्वभावत: उत्पन्न होतात तर अनादीचे सुटणे अशक्य होकन 
तुमच्या मते मुक्तीचा अभाव होईल. जर तुम्ही असे म्हणाल की, प्राक अभाववत अनादी सांत आहेत, तर 
प्रयलावाचून सारी कर्मे निवृत्त होकन जातील. जर ईश्वर फक देणारा नस़ेल तर जीव स्वेच्छेने पापाचे फल 


सत्यार्थ प्रकाश ३७५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


7 दुःख कधीच भोगणार नाही. ज्याप्रमाणे चोर वगैरे चोरीचे फछ असणारी शिक्षा स्वेच्छेने भोगत 
नाहीत, राज्यव्यवस्थेमुल्े भोगतात. त्याचप्रमाणे परमेश्वराने भोगाववास भाग पाडल्यामुल्ठे जीव पापाची व 
पृष्याची फल्ले भोगतात. तसे झाले नाही तर कर्मसंकर होईल. एकाची करमें दुसन्‍्याला भोगावी लागतील. 

(नास्तिक) ईश्वर अक्रिय आहे. कारण तो जर कर्म करणारा असता तर त्यालाही कर्माचे फक भोगावे 
लागले असते. जसे आम्ही केवली प्राप्त मुक्तांना अक्रिय मानतो तसे तुम्हीही माना. 

(आस्तिक) ईश्वर अक्रिय नसून सक्रिय आहे. जर तो चेतन आहे तर कर्ता कसा नसेल ? आणि जर तो 
कर्ता आहे तर क्रियेहन वेगछा कथीही राह शकणार नही. तुम्ही तुमच्या कृत्रिम, बनावटी तीर्थंकराना जीवांपायून 
बनलेले ईश्वर मानता. अशा प्रकारच्या ईश्वराला कोणीही विद्वान मानू शकत नाही. कारण जर निमित्त कारणांनी 
ईश्वर बनला तर तो अनित्य व पराधीन होईल. कारण ईश्वर बनष्यापूर्वी तो जीव होता. नंतर काही कारणांनी 
तो ईश्वर बनला तरी पुनः जीव होईल. जीव आपला जीवत्व स्वभाव कधीही सोड़ू शकत नाही. कारण तो 
अनंत काल्लापासून जीव असून अनंत काछापर्य॑त जीवच राहणार आहे. म्हणून हा अनादी स्वयंसिद्ध ईश्वर मानणे 
योग हो. 

पाहा! वर्तमान काक्ामध्ये जीव जसे पाप-पुण्य करतो व सुखदु:ख भोगतो तसे ईश्वर कधीही करीत नाही. 
ईश्वर क्रियावान नसता तर तो या जगाची निर्मिती कसा कक शकला असता ? जर तुम्ही कर्माना प्राक अभावत 
अनादी सांत मानत असाल तर ते कर्म समवाय संबंधाने राहणार नाही. जर समवाय संबंध नसेल तर ते संयोगजन्य 
बनून अनित्य होते. मुक्तीमध्ये क्रियाच नसते असे तुम्ही मानता. तर मग ते मुक्त जीव ज्ञानवान असतात की 
नाही ? तसे ते अस्तात अस्ते तुमचे म्हणणे अस्नेल तर ते अंत:क्रियायुक्त ठरतात. नाहौतर ते काय मुक्तीमध्ये 
पाषाणवत जड़ होऊन जातात व एके ठिकाणी पडून राहतात आणि कसलौही हालचाल करौत नाहीत ? तसे 
असेल तर ही मुक्ती कसली ? ते तर अंध:कारात व बंधनात पढे झाले, 

(नास्तिक) ईश्वर सर्वव्यापक नाही. तो सर्वव्यापी असता तर सगल्या वस्तू चेतन का नसतात ? आणि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र इत्यादींची उत्तम, मध्यम, निकृष्ट अवस्था का झाली ? जर ईश्वर सर्वामध्ये समान 
रूपने व्याप्त असेल तर लहान, मोठा असा फरक असता कामा नये. 

(आस्तिक) व्याप्य व व्यापक हे एकच असत नाहीत. व्याप्य हा एकदेशी म्हणजे स्थानिक किवा 
स्थानसीमित असतो आणि व्यापक हा सर्वदेशी म्हणजे सर्वत्र पसरलेला असतो. आकाश हे सर्वव्यापक आहे 
आणि भूगोल व घटपटादी सर्व व्याप्य गोष्टी एकदेशी आहेत. जसे पृथ्वी व आकाश हे एक नाहीत तसे ईश्वर व 
जग हे एक नाहीत. ज्याप्रमाणे सर्व घटपटादिकांमध्ये आकाश व्यापक आहे आणि घटपटादी आकाश नाही 
त्याप्रमाणे चेतन परमेश्वर सर्वामध्ये भरूत राहिलेला असला री सर्व पदार्थ चेतन होत नाहीत. ज्याप्रमाणे 
आकाश सर्वांमध्ये समान असते आणि पृथ्वी आदी पदार्थांचे अवयव समान नसतात त्याप्रमाणे परमेश्चरासमान 
कोणी नाही. ज्याप्रमाणे विद्वान व अविद्वान, धर्मात्मा व अधर्मात्मा वांची बरोबरी होऊ शकत नाही त्याप्रमाणे 
विद्यादी सदगुण, सत्यभाषणादि सत्कर्मे, सुशीलतादी स्वभाव यांच्या न्यूनाधिक्यामुदे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३्७दं बारावा समुल्लास 


। व अंत्यज हे लहान वा मोठे मानले स्ट्ड| वर्णासंबंधीचे 
आहे ते पाहावे, 

(नास्तिक) ईश्वराने जगाचे आधिपत्य आणि जगतरूपी ऐश्वर्य यांचा स्वीकार: 

(आस्तिक) ईश्वराने जगाचे आधिपत्य कधीही ग्रहण केले नव्हते अथवा मोडलेही नकहते. परंतु: 
आणि जगतूरूपी ऐश्वर्य या गोष्टी ईश्वरामध्येच आहेत. वो त्यापासून कथी वेगछा होऊ शकत नाही. तेव्हा ग्रहण 
काय करणार ? कारण अप्राप्त असेल त्याचेच ग्रहण होऊ शकते. व्याप्यापासून व्यापक आणि व्यापकापासून 
व्याप्य कधी वेग होऊ शकत नाही. त्यामुढ्के अनादी काह्ापासून सदैव स्वामित्व व अनंत ऐश्वर्य ईश्वरामध्ये 
आहे. त्याचे ग्रहण व त्याग जीवांच्या बाबतीत घड़ू शकते. ईश्षराबाबतीत ती शक्यता उसते. 

(नास्तिक) ईश्वेराने रचल्यामुढ्े पृष्टी अस्तित्वात आली अप्लेल तर आई-बापांचे कार्य काय ? 

(आस्तिक) ऐश्वरी सृष्टीचा कर्ता ईश्वर आहे. तो जीवसृष्टीचा कर्ता नाही. जीवांची जी कर्तव्यकर्मे आहेत 
ती ईश्वर करीत नाही. ती जीवच करतात. जे वृक्ष, फे औषधी, अन्न इत्यादी गोष्टी ईश्वराने उत्पन्न केल्या 
आहेत. आता त्या वस्तू घेऊन त्या दक्ून, कुटून, पोछी, भाकरी करे पदार्थ माणसाने बनविले व खाल्ले 
नाहीत तर त्याच्या ऐवजी पस्मेक्षर त्या गोष्टी कील काय ? जीवांनी या गोष्टी केल्या नाहीत तर जीवन जगणेच 
शक्य नाही. म्हणून आदी सृष्टीमध्ये जीवांच्या शरीरांचे साचे बनविणे हे ईश्वराधीन असते. त्यानंतर त्यांपासून 
पुत्रादीची उत्पत्ती करणे हे जीवांचे कर्तव्य कर्म असते. 

(नास्तिक) जर परमात्मा शाक्षत, अनादी, चिदानंद, ज्ञासस्वरूप आहे तर जगाच्या प्रपंचात व दुःखात तो 
का पडला ? आनंद सोढून दुःख ग्रहण करण्याचे असले काम कोणी सामान्य मनुष्यही करीत नाही, मग ईश्वेराने 
ते का केले ? 

(आस्तिक) परमेश्षर कसल्याही कटकटीत व दु:खात पडठ गाही. तो आपल्या आनंदाचा त्यागही करीत 
नाही, कारण कटकटीत व दु:खात पड़णे ही गोष्ट जो एकदेशी व मवांदित अस्ेल त्याच्या बाबतीत संभवते. जो 
स्वदेशी आहे त्याच्या बाबतीत ती संभवत नाही, जर अनादी,, चिदानंद, ज़ञानस्वरूप परमात्मा जगाची उत्पत्ति 
करणार नाही तर दुसरा कोण कर शकेल ? जग निर्माण काण्याचे सरामर्ध्य जीवामध्ये नाही; आणि जडामध्ये 
स्वतः बनण्याचेही सामर्थ्य नाही, यावरून हे सिद्ध होते की, परमात्माच जगाची निर्मिती करतो व सदा आनंदात 
राहतो. परमात्मा जसा परमाणुंपासून सृष्टि निर्माण करतो तस्ा मातापितारूपी निमित्त कारणाच्या योगाने जीवाची 
उत्पत्ती होष्याच्या व्यवस्थेचा नियम त्यानेच केला आहे. 

(नास्तिक) ईश्वर मुक्तिरूपी सुख सोडून जगाची मृष्टी करणे, ती धारण करणे व प्रलय करणे या भानगड़ीत 
कशाला पडला ? 

(आस्तिक) ईश्वर सदैव मुक्त असल्यामुढ्े तुमच्या साधनांनी सिद्ध झालेल्या, एका देशात राहणान्या, 
बंधनपूर्वक मुक्तीने युक्त अशा तीर्थकांप्रमाणे तो सनातन परमात्मा नाही. जो अनंतस्वरूपी, गुणकर्मस्वभावयुक्त 
परमात्मा आहे तो या किंचित मात्र जगाची उत्पत्ति, स्थिती व लव करीत असूनही बंधनात पड़त नाही. कारण 
सत्यार्थ प्रकाश ३७७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


बंधन व मोक्ष या गोष्टी परस्पर सापेक्ष आहेत. जसे मुक्तीच्या अपेक्षेने बंधन: > अपेक्षेे मुक्ती होत 
असते. जो कधी बद्ध नव्हता त्याला पुक्त कसे म्हणता येईल ? जे जीव एकदेशी असतात तेच सदा बद्ध व मुक्त 
होत असतात. अनंत, सर्वदेशी, सर्वव्यापक ईश्वर, तुमच्चा तीर्थकरांप्रमाणे नैमित्तिक बंधन-मुक्तीच्या चक्रात 
की अडकत नही. म्हणून तो परमात्मा सदैव पुक्त असतो, अम्ते म्हटले जाते. 

(नास्तिक) भांग घेतली असता तिची नशा जशी भांग पिणाययाला आपोआपच भोगावी लागते. तसेंच 
जीव कर्माची फले भोगतात. त्यात ईश्वराचा काहीही संबंध नही. 

(आस्तिक) राजाचे शासन मेल तर चोर, डाकू, लंपट इत्यादी दुष्ट भाणपे स्वत: होऊन तुरुंगात किंवा 
फाशीला जात नाहीत किवा जाऊ इच्छित नाहीत. परंतु राज्याच्या न्यायव्यवस्थेप्रमाणे त्यांना बजबरीने 
पकड़न राजा त्यांना शिक्षा देत असतो. वाचप्रमाणे जीवालाही ईश्वर त्याच्या कर्मानुसार न्यायव्येवस्थेच्या योगाने 
यधायोय शिक्षा देतों. कारण कोणताही जीव आपल्या दुष्ट कर्माची पढे भोगू इच्छित नाही. म्हणून न्यायनिवाडा 
कर्यासाठी न्यायाधीश म्हणून परमेश्चराची आवश्यकता अहे. 

(गास्तिक) जगामध्ये एक ईश्वर असून जितके पुक्त जीव आहेत ते सगे ईश्वर आहेत, 

(आस्तिक) हे ःहणणे पूर्णपणे निर्थक आहे. कारण जो प्रथम बद्ध असतो तो मुक्त होऊन पुन: बंधनात 
अवश्य अडकतो. कारण तो स्वाभाविकपणे सदैव मुक्त नसतो. तुमचे चोवीस तीर्थकर पूर्वी बद्ध होते. नंतरते 
मुक्त झाले. ते पुन: बंधनात अवश्य पडतील. तुमच्या महणप्याप्रमाणे जीवांसारखेच ईश्वरही अनेक असतील तर 
जीव अनेक असल्यामुढ्ठे जस्ते आपस्तात भांडतात तसे ईश्वरही आपसात मारामाया करतील, 

(नास्तिक) हे मूढ ! जगाचा कर्ता (निर्माता) कोणी नाही. जग हे स्वयंसिद्ध आहे. 

(आस्तिक) ही जैनांची फार मोठी घोडचूक आहे. कर्त्यावाचून कोणतेही कर्म आणि कर्मावाचून कोणतेही 
कार्य होत असलेले जगात दिसते काय ? गब्हाच्या शेतात गहू आपोआप दढले जाऊन त्यांच्या चपात्या बनून 
त्या जैनांच्या पोटात जाव्यात अशी ही गोष्ट आहे. कापसापायून सूत, कापड व अंगरखा, दुपट्टा, धोतर, पगडी 
इत्यादी कपडे आपोआप बनत नाहीत. जर अस्े अहे तर कर्त्या ईश्रगघाचून है विविध जग आणि नाना प्रकारची 
विशेष रचना कशी बनू शकेल ? जरतुम्ही हटाने हे जग स्वयंसिद्ध आहे असे मानणार अस्ाल तर वर सांगितेली 
बल्ले कर्त्यावाचून आपोआप तयार होतात अमे तुम्ही प्रत्यक्ष दाखवून दवा. जरतुम्ही तसे सिद्ध करू शकत नसाल 
तर मंग तुमचे निराधार कथन कोणता बुद्धिमान मानू शकती ? 

(नास्तिक) ईश्वर विरक्त आहे की मोहित ? तो विरक्त अस्लेल तर जगाच्या प्रपंचात तो का पडला ? जरतो 
मोहित असेल तर जग बनविष्यास समर्थ होणारनाही. 

(आस्तिक) परमेक्षरामध्ये वैराग्य अथवा मोह कधीच संभवत नाही. कारण जो सर्वव्यापक आहे तो 
कोणाला सोडणार व कोणाचे ग्रहण करणार ? ईश्वराहुन उत्तम किंवा त्याला अप्राप्त असा कोणताही पदार्थ नाही. 
त्यामुक्के कोणत्याही गोष्टीचा मोह त्वाला होत नाही. वैराग्य व मोह होणे वा गोष्टी जीवाच्या बाबतीत घडतात, 
ईश्वराच्या बाबतीत नाही, 
नास्तिक पंथाची समीक्षा ३७८ बारावा समुल्लास 


> ईश्वराला जगाचा कर्ता व जीवांच्या कर्मांची फढे देणारा समजाल ता ईश्वर ऐहिक गोहींत 
गुरफटून दु:खी होईल. 

(आस्तिक) पाहा! अनेकविध कर्मांचा कर्ता आणि प्राष्यांग त्यांच्या कर्मांची फक्े देणारा या जगातील 
धार्मिक, न्यायाधीश, विद्वान माणूस जर कर्मामध्ये गुंतत नाही व दु:खी होत नाही तर अनंत सामर्थ्यसंपन्न परे भर 
ऐहिक गोटटीत कम्मा गुरफटेल व कस्ता दुःखी होईल ? बाकी तुम्हो स्वत:प्रमाणे व आपल्या तीर्थकाप्रमाणे 
प्रमे्षरासही अन्ञानयुक्त समजता, ही सारी तुमच्या अविद्येची लीला आहे. अविद्वादी दोषांपायून मुक्त होप्याची 
तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही वेदादी म्त्य शाब्रांचा आश्रय घ्या. निष्कारण प्रमात पडून पक्के का खाता ? 

जगाच्या अनादीत्वाची समीक्षा 

आता जैन लोक जगाकड़े कोणत्या हृष्टीने पाहातात व मारतात ते त्यांच्या सूत्रांच्या आधाराने आम्ही 
दाखबतो आणि मूत्रांचा मूक अर्थ संक्षेपाने सांगूर मग ख्या खोटघयाची समीक्षा करो :- 

मूल- सामि अणाइ़ अणन्ते, चउगई संसारघोरकान्तारे। 

मोहाड़ कम्मगुरुठिड, बिब्रागबसउ भमड जीवो ॥ 
अकरण र्लाकर भाण दुसरा पहौश्तक | (२) सम्यक्वस्वरूपस्तव। सूत्र २। 
हे प्रकरण सलाकर नावाच्या ग्रंधाच्या 'सम्यकृत्वप्रकाश' वा प्रकरणातील गौतम व महावीर यांचा संवाद 
आहे. याचा मक्षेपाने उपयोगी अर्थ अस्ता आहे की, जग हे अनादि अनंत आहे. याची कथीही उत्पत्ती झाली नाही 
व कथीही नाश होणार नाही. अर्थात हे जग कोणीही बनविलेली नाही. आस्तिक, गास्तिक संवादामध्ये हीच 
गोष्ट याच शब्दांत सांगितलेली आहे की, " हे मूढा ! जगाचा कर्ता कोणीही नाही. हे कधी बनले नाही आणि 
याचा नाश क्षी होत नही." 

(समीक्षक) जो संयोगाने उत्पन्न होतो तो कधीच अनादी व अनंत असू शकत नाही. तसेच कर्माची उत्पत्त 
व विनाश ज्ञाल्याखेरीज राहत नाही. जगामध्ये जितके पदार्थ उत्पन्न होतात ते सर्व संयोगजन्य उत्पत्ती व 
विनाशयुक्त असल्याचे दिसतात. मग हे जग उत्पत्तीविनाशयुक्त का नाही ? म्हणून तुमच्या तीर्थकराना सम्यक 
बोध झालेला नव्हता हेच खरे. त्यांता सम्यक ज्ञान झाले अस्त तर त्यांनी अशा अशक्य गो कशाला 
लिहिल्या अस्त्या ? जे तुमचे गुरू आहेत तमेच तुम्ह त्यांचे शिष्य आहात. तुमच्या गो्टी ऐकणाययाना 
पदार्थाचे खरे ज्ञान कधीच होऊ शकणार नही. 

पाहा! जो प्रत्यक्ष संयुक्त (संयोगजन्य) पदार्थ दिसतो त्याची उत्पत्ती व विनाश तुम्ही का मान्य करीत 
नाही? अर्थात यांच्या आचार्याना व जैनांना भूगोल-खगोल विद्याही येत नव्हती; आणि आजही त्यांच्यात ही 
विद्या नाही. नाहीतर खाली लिहिलेल्या अशक्य गो्टी त्यांनी का मानल्या व सांगितल्या असत्या ? 

पाहा ! वा सृष्टीमध्ये पृथ्वीकाय म्हणजे पृथ्वी ही जीवाचे शरीर आहे आणि जलकायादी जीवही आहेत, 
असे मानतात. पण त्यांचे हे म्णणे इतर कोणीही मान्य करू शकणारनाहीत. वांच्या असल्याच आणखी 'काही 
खोटट्या गोष्टी पाहा. ज्या तीर्थकरांना जैन लोक सम्यक ज्ञानी व परमेश्वर मानतात त्यांच्या खोटेपणाचे हे. जमुने 


सत्वार्धप्रकाश 9७? पहकतत सत्वत महर्षि दयानंद सरस्वती 


आहेत. 'रलसारभाग' ० ग्रंधाच्या १४५ व्या पृष्ठावर काक्ाची व्याख्या पुदीलप्रमाणे केली आहे. : (या 
ग्रंथाला जैन लोक मानतात. २८ एप्रिल १८७९ रोजी बनास्सच्या जैनप्रभाकर छापखान्यात नानकचंद जती 
यानी हा ग्रंथ छापून प्रसिद्ध केला आहे.) 

समयाचे नाव सूक्ष्मकाल असे आहे. असंख्यात समयांना 'आवलि' असे म्हणतात. एक कोटी, सदुसष्ट 
लाख, मत्तर हजार, दोनशे सोा आवल्यांचा एक मुहूर्त होतो. अशा तीस मुहूर्तांचा एक दिवस, पंधरा दिवसांचा 
एक पक्ष, दोन पक्षांचा एक महिना आणि बार महिन्यांचे एक वर्ष होते, अशा सत्तर लाख कोटी, छप्पन्न हजार 
कोटी वर्षाचा एक पूर्व होतो. अशा असंख्यात पूर्वांचा एक 'पल्योपम काछ' होतो असे महणतात, 

असंख्यात म्हणजे काय ? चार कोस चौरस आणि तितकीच खोल अशी एक विहीर खणावी आणि ती 
जुगुली माणसाच्या शरीरावरील निम्नलिखित केसांच्या तुकहयांनी भरावी, हल्लीच्या माणसाच्या केसांहून 
जुगुली माणसाचा केस चार हजार शहाण्णवव्या हिएश्याने सूक्ष्म असतो. म्हणजे जुगुली माणसाचे चार हजार 
शहाण्णव केस एकत्र केले तर आजकालच्या माणसाचा एक कैस होतो. अशा जुगुली माणसाच्या एका 
केसांच्या अंगुछाएवड्या भागाचे सात वेढा आठ- आठ तुकड़े केल्वास २०,९७, १५२ म्हणने बीस लाख, 
मत्त्याण्णव हजार, एकशे बावन्न तुकडे होतात. अशा तुकड्यांनी वर सांगितलेली विहीर भरावयाची. त्यातून दर 
शंभर वर्षानी एक तुकड़ा बाहेर काढावयाचा. जेव्हा सर्व तुकड़े बाहेर कादले जातील व विहीर रिकामी होईल 
तेव्हा त्यासाठी जेवढ़ा का लागला असेल त्याला 'मंख्यात काछ' अस्ने म्हणतात, 

आता त्यांपैकी एकेका तुकडधाचे अस्ंख्यात तुकडे करन तीच विहीर अशी ठासून भगवयची की, 
तिच्यावरून चक्रवर्ती राजाची सेना चालत गेली तरी तो ढीग दबता कामा नये. त्या तुकडधापैकी दर शंभर 
वर्षानी एकेक तुकड़ा काढावयाचा. अशा प्रकारे जेव्हा ती विहीर रिकामी होईल तेव्हा त्यासाठी लागलेला कह 
हा त्यात असंख्यात पूर्व पडेल. तेव्हा एक 'पल्योपम' काछ होतो, हा पल्योपम काछ विहीरीच्या हृष्टंतावरूत 
जाणावा, 

ज़ेब्हा दहा कोट्यान्‌ कोटी पल्योपम काछ व्यतीत होतो. तेव्हा एक 'सागरोपम काल' होतो. जेव्हा दहा 
कोट्यान्‌ कोटी सागरोपम काक निघून जातात तेव्हा एक 'उत्सर्ष्पिणी काढ' होतो आणि जेब्हा एक उत्सर्णिणी 
व अवर्सा्िणी काह व्यतीत होतो तेव्हा एक 'कालचक्र' होते. जेब्हा अनंत कालचक्रे व्यतीत होतात तेव्हा एक 
'"पुद्गलपरावर्तत' होतो. 

आता अनंत काक् कशाला म्हणावयाचे ? सिद्धांत पुस्तकामध्ये नऊ हृशंतानी काकाची संख्या (गणती) 
केलेली आहे. त्याच्या पलीकडे असणाया काक्लाला अनन्तकाक़ अस्रे म्हणतात, जीवाचे भ्रमण चालू असतांना 
असे अनन्त पुद्गल परावर्त काक व्यतीत झाले आहेत. इत्यादी: 

(समीक्षक) गणितज़ञविद्याविशारद लोकहो, ऐका ! जैनांच्या ग्रंथांतील काछ गणना तुम्ही कक शकाल 
काय ? आणि ती गणना तुम्ही खरी मानू शकाल काय ? पाहा ! वा तीर्थंकरांचे गणितविद्येचे ज्ञान हे असे होते. 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३८० बारावा समुल्लास 


। अविश्येला काही पारावार नाही असे गुरू व शिष्य यांच्या संप्रदायात आहत. त्यांच्या अफाट अडाणीपणाची 
आणखी काही उदाहरणे पाहा. 

ऋषभदेवापामून महावीरापय॑त जैनांचे चोवीस तीर्थंकर होऊन गेले आहेत. त्यांच्या वचनांचा साससंग्रह 
'रलसारभाग' या ग्रंथात करण्यात आला आहे. या ग्रंधाच्या पृष्ठ १३३ पासून जैनांचे सिद्धांत ग्रँधित करण्यात 
आले आहेत. वा ग्रंथाच्या पृष्ठ १४८ वर असे लिहिले आहे की, माती, दगड इत्यादी पृथ्वीपासून भिन्न असून 
त्यांना पृथ्वीकाय जीव समजावे, त्यात राहणान्या जीवांच्या शरीराचे परिमाण (आकार) एका अंगुकाचा 
असंख्यातवा भाग समजावा. म्हणजे असे की ते असंख्य सूक्ष्म जीव असतात. त्यांचे आयुर्मान जास्तीत जास्त 
२२ हजारवर्षे असते. 

'रलसारभाग' पृ. १४९ : वनस्पतीच्या एका शरीरात अनंत जीव असतात. त्यांना साधारण वनस्पती 
अम्े झणतात. जे कंदमूल प्रमुख व अनंतकाय प्रमुख असतात त्यांना साधारण वनस्पर्तीचे जीव म्हटले पाहिणे. 
त्यॉंचे आयुर्मान अनंतमुहूर्त असते. मात्र ेथे पूर्वी सांगितलेला जैन मुहूर्त समजावा, 

सामान्य वनस्पतीचे शरीर एकेंद्रिय असते. म्हणजे त्यात फक्त स्पर्शद्रिय असते. त्यात एक जीव राहतो, 
त्याला प्रत्येक वनस्पती म्हणतात. वा जीवाचे देहमान म्हणजें शरीराची लांबी एक हजार योजने असते. अर्थात 
पौराणिकाचे योजन ४ कोसांचे असते. परंतु जैनांचे योजन दहा हजार कोसांचे असते. अशा चार हजार कोसांचे 
एक शरीर असते. त्याचे जास्तीत जास्त आवुर्मान दहा हजार वर्षांचे असते. 

आता दोन इंद्रिये अ्रणायया जीवांची माहिती त्यांचे एक इंद्रिय म्हणजे त्यांचे शरीर व दुसरे इंद्रिय महणजे 
तोंड होय. शंख, कवडी, ऊ बारे जीवांचा यात अंतर्भाव होते. त्यांचे देहमान जास्तीत जास्त अड्वेचाहीस कोस 
स्थूल असते आणि आयुर्मान जास्तीत जास्त बार वर्षांचे असते. वेथे वा लोकांची फारच मोठी गफलत झालेली 
दिसते, कारण एवढ्या मोठया शरीराचे आयुर्मान जास्त लिहाबयास हवे होते. अशा प्रकारची अड्वेचाढीस कोस 
लांबी-रंदी असलेली ऊ जैनांच्या शरीरात पडत असार व त्यांनीच ती पाहिली अस्रणार, एवढी मोठी ऊ 
पाहण्याचे भाग्य इतरांना कसे लाभणार ? 

“सलसारभाग' पृ. १५० : यांची आणखी अंदाधुंदी पाहा. यांचे विचू, देकूण, कसर व माशी है प्राणी एक 
योजन लांब शरीराचे असतात, त्यांचे आयुर्मान जास्तीत जास्त महा महिन्यांचे असते. आता तुम्हीच पाहा. 
चार-चार कोसांचा बिंचू इतर कोणी पाहिला नसेल. आठ मैल लांब शरीर अस्रणारे बिचू व माशाही जैनांच्या 
ग्रंधात आढकछतात. असे विचू व माशा त्यांच्यात घरांत असतील व त्यांनीच पाहिल्‍या असतील. जगात इतर 
कोणी अस्रे विंचू व माशा पाहिल्‍या नसतील. अस्े विचू जेव्हा एखाद्या जैनाला चावत असतील तेव्हा त्यांचे काय 
हाल होत असतील ? 

मास्े वगैरे जलचरांचे शरीरमान एक हजार योजने असते. म्हणजे दहा हजार कोसांचे एक योजन या 
हिशेबाने त्यांची शरररे एक कोटी कोस लांब-रुंद असतात आणि त्यांचे आयुर्मान एक कोटी पूर्व वर्षाचे असते. 
एवढे प्रचंड जलचर जैनांखेरीज इतर कोणीही पाहिले नसतील. हत्ती वगरे चतुष्पाद प्राष्यांचे देहमान दोन 
कोसांपासून नऊ कोसांपर्व॑द आणि आयुर्मान चौन्याऐंशी हजार वर्षाचे असते असे लिहिले आहे. असे प्रचंड 


सत्यार्थ प्रकाश ३८१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


हि जीवही डे पाहिले असावेत. म्हणून ते त्यावर विश्वास ठेवतात. इतर कोणी बुद्धिमान्‌ त्यावर 
विश्वास ठेव शकणार नही. 

'सलसारभाग' पृ. १५१ :- जलचर गर्भज जीवांचे देहमान उत्कृष्ट एक हजार योजने म्हणजे १ कोटी कोस 
आणि आयुर्मान एक कोटी पूर्व वर्षे असते. एवढे मोठे शरीर व आयुर्मान असणारे जीवही यांच्याच आचार्यानी 
स्वप्नात पाहिले असतील. जी गोष्ट असणे असंभव व कधीच शक्य नाही, ती आहे अस्े सांगणे हे एक प्रचंड 


असत्यचनाही काय ? 
जैनांचे भूमि परिमाण 

आता भूमीच्या परिमाणाची कथा ऐका. 'स्लसारभाग', पृ. १५२:- या तिरप्या लोकात अस्ंख्यात द्वीपे 
आणि असंख्यात समुद्र आहेत. वा असंख्याताचे प्रमाण असे की, अडीच सागरोपम काह्ात जेवढ़ा काछ येतो 
तितकी द्वीपे व सागर आहेत, असे समजावे. आता या पृथ्वीमध्ये प्रथम एक 'जंबुद्वीप' सर्व द्वीपांच्या मधोमध 
आह. त्याचे क्षेत्रफक एक लाख योजने म्हणजे चार लाख कोस आहे. त्याच्या सभोवती लवण समुद्र असून 
त्ये क्षेत्रफल दोन लाख योजने म्हणजे आठ लाख कोस आहे. या जंबुद्रीपाच्या सभोवती 'धातकी खंड' 
ाबाचे द्वीप आहे. त्याचे क्षेत्रफल चार लाख योजने म्हणजे सोत्छ लाख कोस आहे त्याच्या मागे 'कालोदधी' 
समुद्र आहे. त्याचे क्षेत्रफल आठ लाख योजने म्हणजे बत्तीस लाख कोस आहे, त्याच्या मागे 'पुष्करवर्तत' द्वीप 
आहे. त्याचे क्षेत्रफक सोढा कोस आहे. ते द्वीप वेगवेगह्रया भागात विभागलेले आह. त्या द्वौपाच्या अर्ध्या 
भागात माणसांची वस्ती आहे. त्याखेरीज असंख्यात द्वीपे व समुद्र आहेत. त्यांमध्ये तिर्यक योनीतील 
जीव रहतात. है 
'पलसारभाग', पृ. १५३:- जंबुद्रीपामध्ये एक हिमबंत, एक ऐरण्यवंत, एक हरिवर्ष, एक र्म्यक, एक 
दैवकुरू, एक उत्तरकुरू ही सहाक्षेत्रे आहेत. 

(समीक्षक) भूगोल विद्या जाणणान्या लोकांनो, ऐका ! भूगोलाचे मोजमाप करण्यात तुमची चूक झाली 
आहे की, जैनांची ? जर जैनांची चूक असेल तर तुम्ही त्यांना समजावून सांगा आणि तुमची चूक असेल वर 
त्यांच्याकडून ती समजावून ध्या. थोडा विचार केला अस्ता आपली अशी खात्री पट॒ते की, जैनांच्या आचार्यानी 
वत्यांच्या शिष्यांनी भूगोल, खगोल व गणित विद्या यांपैकी कशाचाही अभ्यास केलेला नाही. जरते या विद्या 
शिकले असते तर त्यांगी या अशा अगदीच अशक्य थापा कशाला मारल्या अस्त्या ? 

अप्ले अविद्वान पुरुष जगाला अकर्तृक स्रमजत अस्तील आणि ईश्वर मानीत नसतील तर त्यात काय 
आश्चर्य ? म्हणून जैन लोक आपले ग्रंथ इतर संप्रदावाच्या विद्वानांगा वाचायला देत नाहीत, कारण ज्यांता हे 
लोक प्रामाणिक तीर्थ॑करांनी रचलेले सिद्धांत ग्रंथ असे मानतात, त्यांमध्ये अशाच अडाणीपणाच्या गोष्टी 
भरलेल्या आहेत. म्हणून ते लोक आपले ग्रंथ कोणाला पाहू देत नाहीत. ते इतरांनी पाहिले तर त्यांचे बिंग 
फुटेल ना! यांच्याखेरीज थोडी देखील बुद्धी असलेला कोणीही माणूस त्यांच्या या धापा ख्या मानणार नाही. 
हे जग अनादी आहे अस्रे सिद्ध करण्यासाठी जैनांनी हा सारा डोलारा उभा केलेला आहे. पण त्यांचा हा सिद्धांत 
मुछातच साफ खोटा आहे. 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३८२ बारावा समुल्लास 


* आहें. कारणते परमाणु आदी तत्तस्वरूप अकर्तृक अहेत. परंतु त्याच्यापश 
नियमपूर्वक संयुक्त अथवा विवुक्त हो प्याचे सामर्थ्य मुलीच नही. द्रवयांचे पमाणृ स्वभाव: पृथक व जड आहिते 
महणून ते स्वत:च्या सामध्यनिं, आपोआप यथायोग्य बन्‌ शकत नाहीत. म्हणून त्यांना बनविणारों कोणीतरी 
चेतन अवश्य असला पाहिजे. तो बनविणारा ज़ानस्वरूप आहे. 

असे पाहा ! पृथ्वी, सूर्य आदी सर्व लोक-लोकांतरांना नियमांमध्ये ठेवणे हे अनादी, अनंत व चेतन 
पसमेक्षराचे काम आहे. ज्यामध्ये संवोग वरचना विशेष दिसते ते स्थूल जग कधीही अनादी असू शकत नाही; जर 
कार्यरूप जगाला नित्य मानले तर त्याचे कारण कोणीही असणार नही व तेच कार्यकारणरूप हो ऊन जाईल. 
तसे तुम्ही म्हणाल तर आपले आपणचकार्य व कारण असे मानध्यामरध्ये अन्योन्याश्रय व आत्माश्रय दोष येईल. 
आपल्या खांद्यावर आपणच चढू शकत नाही आणि आपला पिता आपणच होगे शक्य नसते. म्हणून जगाचा 
कर्त्ता अवश्य मानावा लागतो. 

(प्रश्न) जगाचा कर्ता ईश्षर आहे असे तुम्ही मानत असाल तर त्या ईक्षराचा कर्त्ता कोण आहे ? 
(उत्तर) कर्त्यावा कर्त्ता व कारणाचे कारण कोणी असू शकत नाही. कारण प्रथम कर्त्ता व कारण 
अस्ल्यानेच कार्य होते. ज्यामध्ये संयोग- वियोग नसतो, जो प्रधम संयोग-वियोगाचे कारण आहे, त्याचा कर्ता 
अथवा कारण कोणी अयू शकत नाही. या मुद्चाचे विशेष विवेचन आठव्या समुल्लासात सूष्टीविषयक चर्चेमध्ये 
केले आहे, ते पाहावे. 

या जैन लोकांना स्थूल गोर्शचेही नीट ज्ञान नाही. ठर मर त्यांता परम मुक्ष्म सृथ्टिविद्येचे जान कसे काय 
अप्नणार ? जैन लोक सृष्टीला अनादी अनंत मानतात. तपेच द्रव्यपर्यायांनाही अनादी अनंत मानतात आणि 
प्रतिगुण, प्रतिदेश यांमध्ये पर्याय व प्रतिवस्तृमध्येही अनंत पर्याव मानतात. है सारे 'प्रकणसलाकरा' च्या प्रथम 
भागात लिहिले आहे. तसे होणे कधीही शक्य नाही. कारण ज्यांना अंत म्हणजे मर्यादा असते. त्यांचे सर्व 
संबंधित पदार्थ अंत असणारेच असतात. अनंताला जी असंख्य म्हटले तरीही ते टिकू शकत नाही. जीवाच्या 
संदर्भात ही गोष्ट होऊ शकते. परंतु परमेश्वरासमोर ती टिकू शत नाही. कारण एका -एका -द्रव्यामध्ये आपापल्या 
एक्रेका कार्यकारण सामर्ध्याला अविभाग पर्यायांती अनंत सामर्थ्यवुक्त माने है निव्वढ् अडाणीपणाचे आहे. 
जर एकेका परमाणु द्रव्याची सीमा अहे तेव्हा त्यात अनंत विभागरूप पर्याय कसे रा शकतात ? याचप्रमाणे 
एकेका द्रव्यामध्ये अनंत गुण आणि एका गुण प्रदेशात अविभागरूप अत पर्यायांगाही अनंत मानणे हा निव्वक 
पोरकटपणा आहे. कारण ज्याच्या अधिकरणाला अंत अहे तर त्यात राहणायाला अंत का नप्तेल ? अशाच 
लंब्याचवड़दया खोट्या गो या ग्रंथात लिहिल्या आहेत. 

जीवभिन्नांचे अचेतनत्व 

आता जीव व अजीव या दोन पदार्थाविषयी जैनांचे मत असे आहे:- 

चेतनालक्षणो जीव: स्यादजीवस्तदन्यक: । 

सत्कर्मपुदूगला: पुण्य पाप॑ तस्य विपर्यय: ॥। आहंत-दर्शन प. ८७ 
हे जिनदत्तसूरीचे वचन आहे आणि हेच प्रकरण रलाकराच्या पहिल्या भागातील नवचक्रसार प्रकरणातही 
सत्यार्थ प्रकाश झ्ट३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


हि 'आहे. जीव चेत्नालक्षणयुक्त आहे आणि अजीब चेतनारहित म्हणजे जड़ ( अचेतन) आहे. सत्कर्मरूप 
पुद्‌गल हे पुण्य आणि दुष्कर्मरूप पुदूगल हे पाप आहे. 

(समीक्षक) जीव आणि जड (अचेतन) वांचे लक्षण बरोबर आहे, पण जे जड़रूप पुदूगल आहेत ते 
कधीच पापपुण्ययुक्त असू शकत नाहीत. कारण पाप व पुण्य करण्वाचा स्वभाव चेतनामध्ये असतो. पाहा ! हे 
जितके जड़ (अचेतन) पदार्थ आहेत ते सर्व पापपुण्यारहित आहेत. जीवांना अगादि मानता ते ठिक आहे. परंतु 
त्याच अल्प व अल्पज्ञ जीवाला मुक्ती लाभल्यानंत्र सर्वज्न मानणे चूक आहे. कारण जो अल्प व अल्पन्ञ आहे 
त्याचे साम्थ्यही सर्वदा मर्यादितच राहाणार, 

जैन लोक जग, जीव, जीवाची कर्मे व बंधने अनादि आहेत असे मानतात. या बाबतीतही जैनांच्या 
तीर्थंकांंची चूक झालेली आहे. कारण संयुक्त जगताचे कार्यकारण, प्रवाहाने कार्य आणि जौवाचे करें, बंधनेही 
अनादी होऊ शकत नाहीत. जर तुम्ही तसे मानता तर कर्म व बंधन बांपासून मुक्त होणे का मानता ? कारण जो 
पदार्थ अनादी आहे तो कधीच सुटू शकत नाही. जर अनादीचाही नाश होतो असे मानाल तर तुमच्या सर्व अनादी 
पदार्थाचा नाश होतो असे मानण्याचा प्रसंग तुमच्यावर ओढवेल आणि जर तुम्ही अनादीला नित्य मानाल तर 
कर्म व बंधन हेही नित्य ठरतील. मर सर्व कर्माच्या नाशाचा प्रसंग येगल आणि जर अनादीला नित्य मानाल तर 
कर्म व बंधनही नित्य मानावे लागतील. सर्व कर्मे सुटणे हीच मुक्ती आहे असे तुम्ही मानत अस्ताल तर सर्व कर्मे 
सुटणे हे मुक्तीचे निमित्त झाले व मग मुक्ती ही नैमिततिक मुक्ती होईल व ती सदैव राहु शकणार नाही. कर्म व कर्त्ता 
यांचा संबंध नित्य असल्यामुद्े कर्मेही कधौच सुटणार नाहौत. शिवाय तुम्ही आपली मुक्ती व तीर्ैकरांची मुक्ती 
नित्य मानली आहे ते बरोबर नाही. 

(प्रश्न) ज्याप्रमाणे धान्याचे फोलपट काढून टाकल्यावर किंवा त्याचा अमीशी संयोग झाल्यावर ते बीज 
पुन्हा उगवत नाही त्याप्रमाणे मुक्त झालेल्या जीवाला पुन: जन्ममरणरूपी संसारचक्रात सापडावे लागत नाहीं, 

(उत्तर) जीव आणि कर्म वांचा संबंध टरफल व बीज यांच्यातील संबंधासारखा नाही. त्यांचा समवाय 
संबंध आहे. म्हणजे ते नित्य आहे. म्हणून जीव आणि त्याच्यातील कर्म व कर्तृत्वशक्ती यांचा संबंध अनादी 
काछापासून आहे. जीवामध्ये कर्म करण्याच्या शक्तीचाही अभाव आहे, असे तुम्ही मानाल तर सगढ्े जीव 
पाषाणवत होऊन जातील आणि त्यांच्यामध्वे मुक्तीचा उपभोग धेण्यासाठी सामर्थ्यही उरणार नाही. अनादी 
काढापासून असलेल्या कर्मबंधनातून मुटून जीव जसा मुक्त होतो तसाच तो तुमच्चा मुक्तीतूनही सुटून बंधनात 
पडेल. कारण जसे तुम्ही कर्मरूपी मुक्तीच्या साधनांपासूनही सुटून जीव मुक्त होतो असे मानता तसेच तो नित्य 
मुक्तीतूनही सुटून बंधनात पडतो असे मानावे लागेल. स्ाधनांनी सिद्ध झालेला पदार्थ कधीही नित्य असू शकत 
नाही. आणि जर साधन सिद्धीवाचून मुक्ती होते असे तुम्ही मायाल तर कर्मावाचूनही बन्ध प्राप्त होक शकेल, 
ज्याप्रमाणे वच्नांगा धाण लागते आणि वब्न धुतल्यावर ती निधून जाते आणि पुन; वन्न धाण होते. त्याप्रमाणे 
मिध्यात्वादी हेतूमुले व राग (मोह), द्रेषादि कारणांच्या आश्रयापुल्ठे जीवाला कर्मरूपी मछ लागतो व तो सत्यक्‌ 
ज्ञान, दर्शन, चरसित्ाने निर्मक होतो. मकर लागण्याच्या कारणांमुक्ले मछ लागला असे तुम्ही मानीत असाल तर मुक्त 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३८४ बारावा समुल्लास 


जीव संसारी बनतो व संसारी जीव मुक्त होतो असे तुम्हाला अवश्य मानावे लागेल. कारण ज्याप्रमाणे निमित्तांनी 
(कारणांनी) मलिनता सुरते, (नाहीशी होते) त्याप्रमाणे निमित्तांरी मलिनता लागेलही. म्हणून जीवाचे बंधन व 
मुक्ती यांना प्रवाह रूपानें अनादी माना. अनंत्त्वाने त्यांना अनादी मानू नका. 

(प्रश्न) जीव कही निर्मक नव्हता. किंतु मछासह आह. 

(उत्तर) जर तो कधी निर्मक् नव्हता तर तो कधीच निर्मछ होऊ शकणार नाही. ज्याप्रमाणे शुप्र वद्नावर 
नंतरलागलेला मक्र धुवून काढता येतो. त्याचा स्वाभाविक पांढरा रंग कादून टाकता येत नाही. वद्न धुतल्वानंतरही 
त्याला मढ लागतो. त्याचप्रमाणे जीवाला पुक्त झाल्यानंतरही मछ लागू शकतो. 

(प्रश्न) जीव हा पूर्वोपार्जित कमनिच स्वत: शरीर घारण करतो. त्यासाठी ईश्वराला मानणे व्यर्थ अहे. 

(उत्तर) जर केवक कर्मच शरीर धारणेचे निमित्त असेल, ईश्वर हे कारण नसेल तर कोणताही जीव ज्यात 
खूप दुःख भोगावे लागेल असा वाईट जन्म कधीच घेणार नाहौ, सदैव चांगलेच जन्म धारण करील. कर्म हे 
प्रतिबंधक आहे, पण ज्याप्रमाणे चोर आपण हो ऊन तुरंगात जात नाही किंवा स्वेच्छेने फासावर चढत नाही, 
पण राजा त्याला तशी शिक्षा देतो, त्याचप्रमाणे जीवाला शरीर धारण करावयास लावणाया व त्याच्या कर्मानुसार 
फल्रदेणाया पस्मेश्रराला तुम्हीही माना. 

(प्रश्न) मद (नशा) जसा आपोआप चढतो त्याप्रमाणे कर्माचे फछ आपो आप प्राप्त होते. ते देण्यासाठी 
दुसयाची आवश्यकता नसते. 

(उत्तर) तसे अस्लेल तर नेहमी मद्यपान करणा-याला कमी नशा चढ़ते आणि सवय नसलेल्यांना जास्त 
चढते, याप्रमाणे नेहमी खूप पाप अथवा पुण्य करणायांना कमी फठ आणि कधी-मधी व धोडेसे पाप-पुण्य | 
करणायांना जास्त फक मिढ्ाले पाहिजे. तसेच लहान कर्म करणायांना मोठे फल मिलाले पाहिजे. 

(प्रश्न) ज्याचा जसा स्वभाव असतो त्याला तसेच फल मिक्रत असते. ॥ 

(उत्तर) जर स्वभावानुसार फछ मिक्ठत असेल तर ते मिकणे अधवा न मिक्णे हे घड़ू शकत नाही. स्वच्छ 
वच्लाला काही कारणांनी मत लागतो व तो धुष्याच्या निमित्ताने दूर होतो, असे मानणेच योग्य ठखते. 

(प्रश्न) संयोगावाचून कर्म परिणामाला प्राप्त होत नही. ज्याप्रमाणे दूध व विस॒जण यांच्या संयोगावाचून दही ॥ 
तयार होत नाही त्याचप्रमाणे जीव आणि कर्म यांच्चा संयोगाने कर्माचा परिणाम होत असतो . 

(उत्तर) दूध आणि विरजण यांचे मिश्रण करणारा तिसरा एकजण अस्त. ज्याप्रमाणे जीव आणि त्यांच्या 
कर्माची फके यांचा संबंध जोडणागा तिसरा ईश्वर असला पाहिजे. कारण जड़ (अचेठन) पदार्थ स्वतः नियमाने 
संयुक्त होत नाहीत; आणि जीवही अल्पज्ञ असल्यामुद्रे स्वत: आपल्या कर्माँची फढ्े प्राप्त करीत नाहीत. 
यावरून हे सिद्ध होते की, ईश्वस्थापित सृष्टिक्रमावाचून कर्मफकाची व्यवस्था होऊ शकत नाही. 

(प्रश्न) जो कर्मापामून मुक्त असतो त्यालाच ईश्षर असे म्हणतात, 

(उत्तर) अनादी काकापासून जीवांशी कर्में जोडली गेलेली आहेत. त्यांच्यापासून जीव कधीच मुक्त होऊ 
शकणारनाही. 


सत्यार्थ प्रकाश ३८५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


॒ााआआआआएएएााएाणएछछणछणछएछछएछएछएछएछएरर्र्र्नननणणणणणणणनणणणणणणणनणणणनणनणनणनणणणणणणणणणणणननणणणणणणा 


डे कर्माचा बंध अनादी नसून सादी ( आदिसहित) आहे. 
(उत्तर) बंध हा सादी असेल तर कर्माचा वोग अनादी असू शकत नाही. आणि संयोगापूर्वी जीव निष्कर्म 
होता असे ठरेल, मग निष्कर्माला कर्म लागते तर मुक्तानाही ते लागेल, कर्म व कर्ता यांचा समवाय म्हणने नित्य 
संबंध असतो. तो कधी सुटत नाही. म्हणूर नवव्या समुल्नासतात आम्ही जे लिहिले आहे तसेच मानणे योग्य आहे. 
जीबाने आपले ज्ञान व सामर्थ्य कितीही वाढविले तरी त्याचे ज्ञान परिमित आणि सामर्थ्य मर्यादितच 
राहणाए, ते ईश्षरासारखे अनंत व अमर्यादित कधीच होऊ शकणार नाही. मात्र जितके सामर्थ्य वाढणे उचित आहे 
तितके तो योगाच्या स़ाह्माने वाढवू शकतो. 

जैनांमधील अर्हत लोक देहाच्या परिमाणावरून जीवाचेही परिमाण मानतात. त्यांगा अस्ते विचारले 
पाहिजे की, हत्तीचा जीव किड्मुंगीत व किडामुंगीचा जीव हत्तीच्यामध्ये कसा सामावू शकेल ? हीही एक 
मूर्खपणाचीच गोष्ट आहे. कारण जीव हा एक सूक्ष्म पदार्थ असून तो एका पर्मायूतही राहू शकतो. पर'ु त्यच्या 
शक्ती शरीरामध्ये प्राण, विद्युत व नाड़ी इत्यादिकांशी संयुक्त होऊन राहतात, त्या शक्तीमुक त्याला संपूर्ण 
शरीरातील हालचाली कछठात. तो चांगल्या संगतीने चांगला व वाईट पंगठीने वाईट बनतो. जैन लोक अशा 
प्रकारचा धर्म मानतात. 

:- रेजीव भव दुहादं, इक्कंचिय हरइ जिणमयं धम्मं। 
| ५५ इयराणंपणमंतो, &छु:37462 2 74: कं: रष्टजञाक ६० फू 
|| संक्षिप्त अर्थ : रे जीवा ! एकच जिनमत, श्रीवीतरागभाषित धर्मच इहलोकाशी संबंधित जन्म, जरा, मरण 
इत्यादी दुःखांचे हरण करणारा आहे. याचग्रमाणे सुदेव व सुगुरू हेही जैन धर्मी आहेत असे जाणावे, वीतराग 
ऋषभ देवापासून महावीरापय॑तच्या वीतराग देवाखेरीज हरी, हर, ब्रह्मा इत्यादी जे 'इतर कुदेव आहेत त्यांची पूजा 
आपल्या कल्याणासाठी जे लोक करतात ते सगके फसविले गेले आहेत. 

याचा भावार्थ अम्ता की जैनमताचे मुदेव, मुगुरु व सुधर्म वगछ॒ता इतर कुदेव, कुगुरु व कु यांचे सेवन 
केल्याने काहीही कल्याण होत नाही. ॥३॥ 

| (समीक्षक) याचे धर्मग्रंथ कसे निंदायुक्त आहेत याचा विद्वानांनीच आता विचार करावा. 
मूल :- अरिहं देवो सुगुरु धम्मं च पंच नवकारो। 

धन्नाण कयच्छारणं, निरन्तर बसइ हिययम्मि ॥। प्रक. भा. एशै ६० मू.? 
अरिहन्‌ देवेन्द्रकृत पूजादिरुण सासखा दुसरा कोणताही उत्तम पदार्थ नाही अस्ता जो देवांचा देव, शोभायमान 
अरिहन्त देव, ज्ञानक्रियावान, शात्रांचा उपदेश, शुद्ध, कपायमलरहित, सम्यकत्व विनय दयामूल, श्रीजिनभाषित 
जो धर्म आहे तोच दुर्गतीत पडणाया ग्राष्यांचा उद्धार कणारा आहे. इतर हरिहरा दिकां चा धर्म इृहलोकातून उद्धार 
करणारा नाही. पंच अरिहंतादिक परमेष्ठी व त्यांच्याशी संबंधित या सर्वाना नमस्कार. हे चार पदार्थ धन्य आहेत, 
अर्थात श्रेष्ठ आहेत. दया, क्षमा, सम्यकत्व, ज्ञान, दर्शन व चारित्य हा जैनांचा धर्म आहे. ॥ १॥ 
(समीक्षक) जी दया ममुष्यमात्रावर नाही ती दयाही नब्हे व क्षमाही नल. ज्ञानाऐवजी अज्ञानाला, दर्शनाऐवजी 
अंधाराला आणि चार्याऐवजी उपासमारीला महत्त देणे ही काय चांगली गोष्ट आहे ? 


नास्तिक पंधाची समीक्षा ३८६ बारावा समुल्लास 


के छ 
मूल - जड़ न कुणसि तब चरणं, न पठसि न गुणेसि देसि नो दाणम्‌। 
ता इत्तियं सक्किसि, ज॑ देखो इक्क आरिहन्तों। ५. था. २। हों. पू. १८ 
हे मनुष्या ! जे तू तप-चरित्र करू शकत नाही, सूत्र पण वाचू शकत नाही, प्रकरणादिचा विचारही करू 
शकतनाही आणि सुपात्राला दान पण देऊ शकत नाही. तो तू एक देवता अरिहंत जो आमची आराधना हेतू 
सुयोग्य गुरू, सुधर्म जैन मतामध्ये श्रद्धा ठेवणे सर्वोत्तम गोह्टी आहेत, उद्घाराचे कारण आहे.॥२॥ 

(समीक्षक) दया आणि क्षमा वा जरी चांगल्या गोष्टी असल्यातरी पक्षपात केल्याने दवा ही अदया व क्षमा 
ही अक्षमा होत असते. आमच्या म्हणण्याचा मथितार्थ असा की, कोणत्याही जीवाला दु:ख न देणे ही गोष्ट 
सर्वधा संभव होऊ शकत नाही. कारण दुशंना शिक्षा करणे ही गोष्टही दयाच समजली पाहिजे. एका दुष्टाला 
शिक्षा दिली गेली नाही तर हजारो माणसांना दु:ख होष्याची शक्यता असते. म्हणून त्याच्या बाबतीतली दया ही 
अदया वक्षमा ही अक्षमा होते. 

सर्वप्राष्यांचे दु:ख नाहीसे करणे व त्यांना सुखी करण्याचा उपाय अंमलात आणणे वाला दया असे म्हटले 
जाते, हे खरे आहे. केवक पाणी गाल्नून पिणे आणि क्षुद्र जीवजंतूना वाचविणे ही खरी दया नव्हे. परंतु अशा 
प्रकारची दया जैनांच्या फक्त बोलण्यातच असते. कारण ठसे आचरण ते मुछ्लीच करीत नाहीत. माणूस कोणत्याही 
पंधाचा असला तरी त्याच्यावर दया करून त्याला खायला प्यायला घालून त्याचा सत्कार करणे आणि दुसनया 
पंथाच्या विद्वानांचा सम्मान व सेवा करणे ही दया नाही काय ? 

जरया लोकांमध्ये खरी दया असती तर 'विवेकसार' या ग्रंथाच्या पृष्ठ २२१ वर त्यांनी असे का लिहिले 
असत्ते ? त्यांनी काय लिहिले आहे पहा :- (१) दुस्तन्या पंथाच्या लोकांची स्तुती करू नये; अथवा त्यांच्या 
सद्ुणांची प्रशंसा करू नये. ( २) दुसयया संप्रदावाच्या लोकांना नमस्कार करू नये. (३) 'आलपन' म्हणजे इतर 
पंथांच्या लोकांशी कमी बोलावे. (४) 'संलपन' म्हणजे त्यांच्याशी पुन: पुनः बोलू नये. (५) त्यांता अन्नवद्नाचे 
दान करू नये, म्हणजे त्यांना खाण्या-पिष्याच्या वस्तृही देऊ नयेत. (६) इतर पंथाच्या प्रतिमांच्या पूजेसाठी 
गंध, पुष्पे वौरेही देक नयेत. या सहा यातना आहेत. म्हणजे ही सह प्रकारची करे जैनांनी कधी करू नयेत. 

(समीक्षक) आता बुद्धिमंत्रांनी याचा विचार करावा की, जैनांच्या मनामध्ये इतर पंथाच्या लोकांविषयी 
किती अदया, कुददटटी व द्वेष आहे. इतर पंथांच्या मनामध्ये इतकी अदया जैनांमध्ये असलवाने त्यांना दयाहीन 
किंवा निर्दयी म्हणण्यास काही हरकत नसावी. कारण आपल्याच घरच्या लोकांची सेवा करणे याला काही 
विशेष धर्म म्हणत नाहीत. त्यांच्या पंथाची माणसेही त्यांच्चा धरच्या माणसांसारखीच आहेत. म्हणून ते 
त्यांची सेवा करतात. इतर संप्रदायांच्या लोकांची सेवा ते करीत नाहीत. मग त्यांना कोणता बुद्धिमान दयाद्भू 
महणू शकेल ? 

'विवेकसारा' च्या पृ. १०८ वर असे लिहिले आहे की, मथुरेच्या राजाच्या नमुची नावाच्या दिवाणाला 
जैनांनी आपला विरोधक समजून ठार मासले आणि ते आलोयणा करून शुद्ध झाले. हे कृत्यही दया व क्षमा 


सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती 


इ्८छ 


| 5 नाश करणारे नाही काय ? इतर पंथांच्चा लोकां शी त्याचे प्राण पेष्यापव॑त जे लोक वैखुद्धी बाकृगतात 
त्यांना दयाढ्वू म्णण्याऐवजी हिंसक म्हणणेच योग्य होईल. 
सम्यकत्व दर्शनादिकांची लक्षणे-आहर्त प्रवचन संग्रह परमागमसार या ग्रंधामध्ये सांगितली आहेत. 
सम्यक श्रद्धान, सम्यकदर्शन, ज्ञान व चारिश्य ही मोक्षमार्गाची चार साधने आहेत. (सम्यक म्हणजे योग्य, उचित, 
समग्र, उपवुक्त, बरोबर... कौरे) त्यांची व्याख्या योगदेवाने केली आहे. ज्या रूपाने जीवादी द्रव्ये अवस्थित 
आहत त्याच रूपाने जिनप्रतिपादित ग्रंथानुसार विपरीत अभिनिवेशादिरहित जी श्रद्धा महणजे जिनमतावर प्रीती 
असत्े तिला 'सम्यक्‌ श्रद्धान' व 'सम्यक्‌ दर्शन' असे म्हणतात, 
सम्यक  श्रद्धानमुच्यते। आ.द.९६२ 
जिनाने सांगितलेल्या तत्त्वावर सम्यक श्रद्धा ठेवली पाहिजे, म्हणजे इतर कशावर श्रद्धा असता कामा नये, 
यधावस्थिततत्त्वानां संक्षेपाद्विस्तरेण वा। 
: समग्ज्ञानं मनीषिण: ॥ आ द [६३ 
ज्या प्रकारची जीवादी तत्ते आहेत त्यांचा संक्षेपाने अधवा विस्ताराने जो बोध होतो त्यालाच शहणे लोक 
'सम्यक्‌ ज्ञान' असे महणतात. 


सर्व प्रकारे निंदनीय अशा अन्य मत्संबंधाचा त्याग म्हणजे चार्य होय. अहिंसादी भेदांच्या हृ्टीन व्रते ही 
पाच प्रकारची आहेत :- (१) अहिंसा महणजे कोणत्याही प्राण्याला न मारणे: (२) सुनृता महणने प्रिय भाषण 
करणे. (३) अस्तेय महणने चोरी न करणे. (४) ब्रह्मचर्य म्हणने जननेन्द्रियाच्या बाबतीत संयम पालणे, 
(५) अपरि7ह म्हणजे सर्व वस्तूंचा त्याग करणे. 

यांतील अनेक गोष्टी चांगलया आहेत. अहिंसा आणि चोरी करे निद्य कर्मांचा त्याग ही चांगली गोषट 
आहे. परंतु या साया चांगल्या गोष्टी इतर संप्रदायाची निंदा करे दोषानी युक्त असल्यामुे त्या चांगल्या गोषटीही 
दोषयुक्त झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ, पहिल्‍्या सूत्रात अस्ले लिहिले आहे की, ''अन्य हरिहरादिकांचा धर्म 
जगामध्ये उद्धार करणारा नाहीं."' ज्यांे ग्रंथ पाहिले अम्नता पूर्णविद्या व धार्मिकता स्पष्ट दिसून येते त्यांची 
नालस्ती करणे ही काव लहान सहान निंदा आहे ? आम्ही पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे अत्यंत अशक्य अशा गोष्टी 
बोलणात्या आपल्या तीर्थकरांची स्तुती करणे म्हणजे निव्वल हटवादीपणा आहे. 

ज्या जैनांजवक चारि्य नाही, विद्या नाही, दान देष्याचे सामर्थ्य नाही तो माणूस केवक जैन पंथ खरा आहे 
असे म्हणतो म्हणूनच उत्तम ठरतो काय ? आणि इतर पंथाचे लोक श्रेष्ठ असूनही अश्रेष्ठ ररतात काय ? असे 
महणणाया लोकांना भ्रमिष्ट व बालबुद्धीचे म्हणावयाचे नाही तर काय म्हणावयाचे ? 

वावरून हेच सिद्ध होते की, यांचे आचार्य स्वार्थी होते. ते पूर्ण विद्वान नव्हते. त्यॉनी अशीं इतरांची 
नास्तिक पंधाची समीक्षा ३८८ बारावा समुल्लास 


डे केली नसती हर त्यांच्या त्या खोट्या गोष्टी ऐकून कोणी फसले ससते ब त्यांचा हेतू पूर्ण 
झाला नसता. 

पाहा ! बावन हेच सिद्ध होते की, जैनांचा पंथ सर्वाना बुड॒विणारा अयून वैदिक धर्म सर्वाचा उद्धार 
करणारा आहे. हरिहरादिदेव हे सुदेव असून त्यांचे ऋषभदेवादी सगठे कुदेव आहेत, असे जर इतरांनी म्हटले तर 
त्यांगाही तसेच वाईट वाटणार नाही काय ? यांचे आचार्य व अनुयायी यांच्या आणखी चुका पाहा. : 

मूल- जिणवर आणा भंगं, उमग्ग उस्सुत्त लेस देसणउ। 

आणा भंगे पाव॑ ता जिणमय दुक्करं धम्मम्‌॥ पर. घाग २६४ । श. ६१। पू.!१ 
उम्मार्ग उत्सूत्रांचा लेख दाखविष्याने जिनवर म्हणजे वीतरागी तीर्थंकराच्या आज्ञेचा जो भंग होतो तोच 
दुःखाचा हेतू म्हणजे कारण अस्णारे पाप आहे. जिनेश्वराने सांगितलेल्या सम्यकृत्वादी धर्माचे 7हण करणे फार 
अवधड आहे. म्हणून ज्यायोगे जिनाच्या आज्ञेचा भंग होणार नाही असे वर्तन केले पाहिजे.॥ १॥ 

(समीक्षक) आपल्याच तोंडाने आपलीच प्रशंसा करणे आणि आपलाच पंथ मोठा आहे असे प्हणून 
दुस्या पंथाची निंदा करणे हा मूर्खपणा आहे. कारण ज्याची प्रशंसा इतर विद्वान करतात त्याचीच प्रशंसा करणे 
उचित आहे. चोर देखील स्वतःच्या तोंडाने आपली प्रशंसा करतात; प्हणून ते प्रशंसनीय ठरतात काय ? वा 
लोकांची स्थिती अशीच आहे. 

मूल- बहुगुण विज्ञा निलओ, उस्सुत्त भासी तहा विमुत्तव्वो। 

जह बर मणि जुत्तो बिहु, विग्घकरो विसहरो लोए॥ 5 भा. २ एहे। पू. १८ 
ज्याप्रमाणे विषधर सापाचा मणी त्याज्य असतो त्याप्रमाणे जो जैन पंथाचा अनुयायी नाही तो कितीही 
मोठा धार्मिक व पंडित असला तरी त्याचा त्याग करणे है जैनांच्या हृषटीने उचित होय. ॥ १८॥ 

(समीक्षक) पाहा ! किती चुकीची गोष्ट आहे ! बांचे चेले व आचार्य विद्वान असत्ते तर त्यांनी विद्वानांवर 
प्रेम केले असते. पण यांच्या तीर्थंकरासहित सगक्ेच अविद्वान्‌ असल्यामुढ्षे ते विद्वानांचा समान कसा 
करतील ? म्रोने मक्कात किवा धुल्लौत पडले तर त्याचा त्याग कोणी करतो काय ? यावहून हेच सिद्ध होते की, 
जैनांखेरीज इतर कोणी त्यांच्यासारखे पक्षपाती, हड्टी, दुरग्रही व विद्याहीन ससतील. 

मूल - अइसय पाविय पाया, धम्सिआ पब्बेसु तोबि पाव रया। 

न चलन्ति सुद्ध धम्मा, धन्ना किविपात पब्वेसु ॥। ५. भा. ३ हो, दू, २९ 
इतर दर्शन मानरणारे कुलिंगी महणजे जैनमतविरोधी असे जे असतील त्यांचे दर्शनही जैन लोकांनी 
करू नये. ॥२९॥ 

(समीक्षक) ही किती पामरपणाची गोष्ट आहे बाचा विचार बुद्धिमान लोकांनी करावा. खरी गोष्ट अशी 
आहे की, ज्याचे मत खरे असत्े त्याला कुणाचीही भीती ससते. बांच्चा आचार्याना माहीत होते की, आपले मत 
पोकछ व विसंग्तीनी भरलेले आहे. ते इतरांना सांगितले तर ते त्याचे खंडन करतील. म्हणुन सर्वाची निंदा 
करावी व मूर्ख जैनांना फसवावे, हा मार्ग त्यांनी पत्करला. 
सत्यार्थ प्रकाश ३८९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


डे - नामंपि तस्स असुहं, जेण निदिठाई मिच्छ पव्वाइ। 
जेसिं अणुसंगाउ, धम्मीणवि 'होड़ पावर मई ॥ ;. भा. २। प्टी.। सू. २७ 

जैन धर्माच्या विरुद्ध असे जे धर्म आहेत ते सर्व माणसांना पापी बनविणारे आहेत. म्हणून कोणताही अन्य 
धर्म न मानता जैन धर्मच मानणे उत्तम होय. ॥ २७॥ 

(समीक्षक) यावरून हे सिद्ध होते की, सर्वाशी वैर, विरोध, निंदा, ईर्ष्या करे दुष्ट कर्मरूपी सागरामध्ये 
माणसाला बुड़विणाण जैन पंथ आहे. जैन लोक जज्े सर्वांची निंदा करणारे आहेत ते इतर ंधाच्या अनुयायांमध्ये 
इतरांची निंदा करणारे महानिंदक व अधर्मी लोक कोणीही नसतील. एका बाजूने सर्वांची निंदा व दुसन्या बाजूने 
स्वतःची अतिप्रशंसा करणे हे शठांचे म्हणजे लबाड लोकांचेच लक्षण नाही काय ? विवेकी लोक कोणत्याही 
पंधाचे असले तरी ते चांगल्याला चांगले व वाईटाला वाईटच म्हणतात. 

मूल - हा हा गुरु अ अकज्झं, सामी न हु अच्छि कस्स पुक्करिमो। 

कह जिण बयाण कह सुगुरु, साबया कह इय अकज्झं ॥। ६.भा. एरट. पृ ३५ 

कोठे सर्वज्ञभाषित जिनवचन, जैनांचे सुगुरू व जैनधर्म आणि कोठे त्यांच्या विरुद्ध असणारे कुगुरू व 
अन्य पंथांचे उपदेशक ? अर्थात आमचे ते सुगुरू, सुदेव व सुधर्म आणि इतरांचे ते कुदेव, कुगुरू व कुधर्म 
आहेत,॥३५॥ 

(समीक्षक) हे म्हणजे बोरे विकणायया माक॒णसारखे आहे. ती जश़ी आपली आंबट बोरे गोड आहेत 
महणून सांगते आणि दुसयया माकरणीची गोड बोरेही आंबट व निरुपयोगी असल्याचे सांगते तशाच या जैनांच्या 
गो्टी आहेत. हे लोक आपल्या खेरीज इतर पंथाच्या लोकांची सेवा करणे हे मोठे पाप आहे अस्ते समजतात. 

आम्ही पूर्व सांगितल्याप्रमाणे नागाच्या मस्तकावरील माही त्याज्य अस्रतो, त्याप्रमाणे इतर पंधातील 
श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषांचाही त्याग करवा, आता याहूनही जास्त निंदा ते इतर पंधियांची करतात. ते म्हणतात, 

मूल - सप्पो इक्क मरणं, कुगुरु अणंताइ देइ मरणाइ। 
तो बरिसप्षं गहियुं, मा कुगुरुसेवर्ण भहम्‌॥ ;.भा. २ पी. यू. ३७ 

जैन पंथाखेरीज इतर सर्वप॑थांचे गुरू हे कुगुरू असून ते सापाहनही वाईट आहत. त्याचे दर्शन, सेवा व संग 
कधीही करू नये. कारण सापाच्या संगतीने एकदाच मरण येते; तर अन्य पंथीय कुगुरूच्या संगतीने अनेकवार 
जन्म-मरणाच्या फेययात पडावे लागतें. म्हणून हे भद्ग पुरुषा ! इतर पंथा च्या गुरूच्या जवही तू उभा राहुनकोस. 
कारण तू अन्य पंथियांची थोडी जरी सेवा करशील तर तृ दुःखात पडशौल. ॥३७॥ 

(समीक्षक) पाहा ! जैनांसारखे कठोर, भ्रांत, द्ेपी, निंदक, वाट चुकलेले लोक कोणत्याही पंधात 
नसतील. यांनी मनाशी असा विचार केलेला दिसतो की, आपण इतरांची निंदा व आपली प्रशंसा केली नाही तर 
आपली सेवा कोणी करणार नाही व आपली प्रतिष्ठा होणारनाही. परंतु त्यांचे दुर्भागय आहे. कारण जोपर्यत 
हे उत्तम विद्वानांचा सत्संग व सेवा करणार नाहीत तोपय॑त यांना यथार्थ ज्ञान व सत्यधर्म याची प्राप्ती कधीच होणार 
नाही. म्हणून जैनांनी आपल्या ज्ञानविरोधी खोट्या गोष्टी सोड़ून देकन वेदोक्त सत्य गोर्थचे ग्रहण करावे हे उचित 
होय. त्यानेच त्यांचे फार कल्याण होईल. 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३९० बारावा समुल्‍्लास 


। - कि भणिमो कि करिमो, ताण हयासाण घिड्ड दुट्ठाणं। 
जे दंसिऊण लिंग स्िवंती न रबम्मि मुद्ध जर्ण ॥ :. भा. २ पे, मू. ४० 
ज्याची कल्याणाची आशा नष्ट झाली आहे, उद्धट, वाईट गोष्टी करण्यात अत्यंत चतुर, दुष्ट दोषांनी युक्त 
अशा माणसाला काय सांगावे ? काय करावे ? कारण जो त्याच्यावर उपकार करतो त्याचाच तो नाश कस्तो. 
ज्याप्रमाणे कोणी एकजण दया करावी म्हणूर आंधल्ववा पिंहाचे ड़ोढे बरे करण्यासाठी त्याच्या जब गेला 
असता त्या सिंहानेच त्या दवात्नू माणसाला ख़ाऊन टाकले. त्याप्रमाणे अन्य पंथातील कुगुरूंवर उपकार करणे 
महणजे आपलाच नाश ओढबून धेणे आहे. प्हणून त्यांच्यापासून सदैव दूर राहावे. ॥४०॥ 

(समीक्षक) जैन लोक जसता विचार करता तसा इतर पंथांचे लोक विचार करतील तर जैनांची केवदी 
दुर्दशा होईल ! त्यांच्यावर कोणीही कसलाही उपकार केला नाही तर त्यांची अनेक कामे नष्ट होऊन त्यांना 
किती दु:ख' 'भोगावे लागेल ! इतरांसंबंधी जैन लोक असा विचार का करीत नाहौत? 

मूल - जह जह पदक धन्‍्यो, जह जह दुड्ढाण होइ अड्ड उदड। 

समदिद्ठि | |, तह तह उल्लसड़ समत्तं॥। ; भा. २! पस्टौ मू. ४२ 

जसजजश्ी दर्शनप्रष्ट, निह्वव, पासच्छा, उसन्ना व कुसीलियादिक आणि अन्य दर्शनावलंबी, त्रिदंडी, 
परिब्राजक व विप्रादिक दुष्ट लोकांची अतिशय शक्ती, सत्कार व पूजा आदी अधिक होईल तस तसे सम्यकही 
जीवांचे सम्यकत्व विशेष प्रकाशित ब्हावे, है मोठे आश्चर्यच आहे.॥४२॥ 

(समीक्षक) आता तुम्हीच पाहा. या जैनांहून अधिक ईर्ष्या, द्रेष व वैरबुद्धी बाहृगणारा दुस्रा 
कोणी असेल काय ? अर्थात इतर पंथामध्येही ईर्ष्या व दरेष आहेत परंतु जैनांमध्े ते दुर्गुण जेवढ्या प्रमाणात 
आहेत तेवढ़े इतर कोणामध्येच नाहीत. आणि द्वेष हे तर पापाचे मूठ आहें. म्हणून जैनांमध्ये पापाचार 
का असणारनाही ? 

मूल - संगोवि जाण अहिउ, तेसिधिम्माड़ जे पकुव्वन्ति। 

चोर संगं, करन्ति ते चोरियं पाचा॥ ;.धा. २१ फटी पू. ५५ 

याचा मधितार्थ एवढाच आहे की, अडाणी लोकांना चोरांच्चा संगतीत राहिल्‍यानंतर आपल्यालाही शिक्षा 
होईल व आपले नाक कापले जाईल याची भीती वाटेनाशी होते त्याप्रमाणे जैन पंथाहून भिन्न अशा चोर 
पंथामध्ये असणान्या लोकांना आपल्या अकल्याणाचे भय वाटत नाही. ॥७५॥ 

(समीक्षक) जो माणूस जसा असतो तो बहुधा आपल्या सारखेच इतर आहेत असे समजतो. इतर सगे 
पंथ चोगांचे पंथ आहेत आणि जैनांचा तेवढा सज्जनांचा पंथ आहे, ही गोष्ट खरी असू शकते काय? जोपयंत 
माणसामध्ये अत्यंत अज्ञान असते व कुसंगतीने त्याची बुद्धी भ्रष्ट झलेली असते तोपय॑त तो इतरांविषयी अत्यंत 
ईर्ष्या, द्रेष बाकृगणे वासारखा दुष्टपणा सोड़त नाही. जैनमत जसे इतरांचा द्रेष करणारे आहे तसे दुसरे कोणतेही 
मतनाही.॥७५॥ 

मूल - जच्छ पसुमहिसलरका पव्व होमन्ति पाव नवमीए। 

पूअन्ति तंषि सट्ठा, हा हीला बीयरायस्स॥। पर.भा. २ पषौ,। यू. ७६॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ३९१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ड़ मूत्रात सांगितल्याप्रमाणे जैनमार्गहिन भिन्न मार्गांचे अनुसरण करणारे इतर सगढे मिध्यात्वाचां उपदेश 
करणारे आहेत व आम्ही सम्यकत्वाचा उपदेश करणारे आहोत. अर्थात इतर सगक्रे पापी असून जैन मात्र 
पुण्यात्मे आहेत. म्हणून खोटेपणाचा प्रचार करणाया धर्माची स्थापना करणाययाला जो कोणी मंदत करतो तो 
पापी आहे.॥७६॥ 

(स्रमीक्षक) चामुंडा, कालिका, ज्वाला इत्यादी देववांगा प्रसन्न करन वेण्यासाठी पापनवमी म्हणजे 
दुर्गनवमी वार जी ब्रते व उपवास केले जातात ते जसे वाईट आहेत तशी पर्यूषण पर्वासारखी तुमची व्रतेही वाईट 
नाहीत काय त्या व्रतामुकेही व्रत करणाययाला फार कष्ट सोसावें लागतात. वा ठिकाणी वाममार्गी लोकांच्या 
दुष्कृत्यांचे केलेले खंडन बरोबर आहे. परंतु जे लोक शासनदेवी व मरुतदेवी इत्यादिकांची भक्ती करतात 
त्यांचेही खंडन यांनी केले असते तर बरे झाले असते. आमची देवी हिंसक नाही अप्ते ते महणत असतील तर 
त्यांचे ते म्हणणे खोटे आहे. कारण शासनदेवीने एका पुरुषाचे व एका बकय्याचे डोले काढले होते. म्हणजे ती 
राक्षसीण आणि दुर्गा व कालिका यांची सज्खी बहौणच ठरत नाही काय? तसेच आपल्या पच्चखाण बारे 
ब्रतांना अतिश्रेष्ठ आणि नवमी वर ्रतांना वाईट म्हणणे हा मूर्खणणाच आहे. कारण इतरांच्यां उपवासांची 
निंदा व आपल्या उपवासांची स्तुती करणे हा अडाणीपणाब आहे. अर्थात जैन लोक सत्यभाषणादी ज्या व्रतांचे 
पालन करतात ती सर्वासाठीच उत्तम आहेत, मात्र जैन लोक व इतर लोक जो उपवास करतात ती गोष्ट 
चांगली नाही, 

मूल - बेसाण बंदियाणय, माहण डुंबाण जरकसिरकाणं। 

भत्ता भरकद्ठाणं , बियाणं जन्ति दूरेणं॥ प्रक. भाटी. सू. ८२ 

याचा मुख्य भावार्थ असा की, जे लोक वेश्या, चारण, भाट आणि ब्राह्मण यांचे कौतुक कर्तात, यज्ञाचे 
समर्थन करतात, वस्तुत: ज्यांच्याकडे कधी पाहूनये अशा गणेशासारख्या खोट्या देवदेवतांची उपासना कस्तात 
ते स्वतः अज्ञान सागरात बुढ़तात व इतरांना बुडवितात: कारण या देवदेवतांकडे संगल्या गो्ी मागतात आणि 
बितराग (जैन) पुरुषांपासून दूर राहतात. ॥८२॥ 

(समीक्षक) इतर पंथांच्या देवांना खोटे म्हणणे आणि आपले देव खरे आहेत असे सांगणे केवक 
पक्षपातीपणा आहे. हे लोक वाममार्ग मंप्रदायाच्या देवीदेवतांचा निषेध करतात. परंतु आपल्या शासनदेवीचा 
निषेध करीत नाहीत. “'श्राद्धिनकृत'' या ग्रंधाच्या पृष्ठ ४६ वर लिहिले आहे की, या शासनदेवीने रात्री जेवण 
केल्याबहल एका पुरुषाला धप्पड मारली व त्याचा एक डोला काढला. मंग तिने बकयाचा एक डोला कादून 
तो त्या माणसाच्या डोल्याच्या खाचेत बसविला. अशा या देवीला ते हिंसक का मानत नाहीत? '₹लसार' भाग 
१, पू.६७ वरकाय लिहिले अहे पाहा :- मरुतदेवी पथिकांना दंगडाची मूर्ती बनून साह्म करीत असे. तिलाही 
ते तशीच का मानत नाहीत? जे 

मूल - कि सोपि जणणि जाओ, जाणों 'जणणी इकि गओ वबिरखि। 

जड़ मिच्छरओं जाओ, गुणेसु तह मच्छर वहड्॥ प्रक. भा. २१, पू. ८! 


नास्तिक पंधाची समीक्षा ३९२ बारावा समुल्लास 


डे धर्म मानणारे आहत ते जन्‍्माला तरी कशाला येतात ? आणि जन्मले तर मोठे का 
होतात ? ते जन्मल्यानंत्र लगेच मरून गेले असते तर फार चांगले झाले असते. ॥८ १॥ 

पाहा ! यांचा हा वीतरागभाषित दवाधर्म ! इतर पंथाच्या लोकांगी जिबंतही राहू नये अशी इच्छा ते 
कर्तात. यांचा हा दयाधर्म केबक बोलप्यापुरता आहे. आणि जो काही आहे तो क्षुद्र जीवज॑तू व पशू यांच्यासाठी 
आहे. जैनांखेरीज इतर लोकांसाठी तो नाही. 

मूल -सुद्धे मग्गे जाया, सुहेण गच्छत्ति सुद्ध मग्गंमि। 

जे पुण अमग्गजाया, मग्गे गच्छन्ति त॑ चुय्य॑ ॥ ब्रक भा: राषही। सू ८३ 
याचा थोडक्यात अर्थ अम्ा की, एख्ादा माणूस जैन कुछात जन्म धेऊन मुक्तीला गेला तरत्यात काही 
आश्चर्य नाही. परंतु जैनांखेरीज इतर कुछात जन्मलेल्या मिध्यात्वी अन्यमार्गी माणसाला मुक्ती मिकेल तर ते 
फारचमोठे आश्चर्य ठरेल. याचा मधितार्थ असा की, जैन पंधाचे लोकच मोक्षाला जातात, इतर कोणी नाही. जे 
जैन पंधाचा स्वीकार करीत नाहीत ते नरकात जातात: ॥ ८ ३॥ 

(समीक्षक) जैन पंधामध्ये कोणी दुष्ट अधवा नरकाला जाणारा असत नाही काब? म़गछेच मुक्तीला 
जातात काय? इतर को णाला मुक्ती मिक्रत नाही काय? भोव्या धाबड्या लोकांखेरीज या गोश्टीवर कोणाचा 
विश्वास बसेल? 

मूल - तिच्छयराणं पूआ, संमत्त गुणाण कारिणी भणिया। 

साबिय मिच्छत्तयरी, जिण समये देसिया पूआ | प्रक. भा.२| पष्टी। मू. ९० 
याचा थोडक्यात अर्थ असा की, जिनमूर्तीची पूजा हेच एक सार असून इतर पंथातील मूर्तिपूजा अपार 
आहे. जो जिनमार्गाची आज्ञा पाठतों तो तत्तवज्ञानी असून जो ही आज्ञा पाढत नाही तो त्तज्ञानी नव्हे ॥९०॥ 

(समीक्षक) वाहवा ! कमालच केली !! वैष्णवादिकांच्या मूर्ती जशा पाषाणादी जड (अचेतन) पदार्धाच्या 
असतात ता तुमच्या मूर्ती नाहीत काय? जशी तुमरची मूर्तिपूजा मिध्या आहे ठशौच वैष्णवादिकांची मूर्तिपूजाही 
भिध्या आहे. तुम्ही स्वत:ला तत्तज्ञानी समजता आणि इतर लोक तत्तज्ञानी नाहौत्‌ असे म्हणता, यावरून 
वुमच्या पंथात तत्तज्ञानच नाही हे सिद्ध होते. 

मूल - जिण आणाए धम्मो, आणा रहिआण फुडं अहमुत्ति। 

इय मुणिऊणय तत्तं, जिण आणाए कुणहु धम्मं ।। पक. भा... १२ 
याचा मथितार्थ अस्ता की, जी जिनदेवाची आज्ञा व दया क्षमादी गोशी आहेत तोच धर्म आहे, त्याखीरीज 
इतरांच्या आज्ञा हा अधर्म आहे. ॥९२॥ 

(समीक्षक) ही केवदी मोठी अन्यावाची गोष्ट आहे ! जैनमताखेरीज इतर कोणत्याही पंथात सत्यवादी, 
धर्मात्मे पुरुष नाहीत काय? इतर पंथातील धार्मिक लोकांगा मान देऊ तये काय? हां ! जैनमतस्थ माणसाचे मुख 
वजिव्हा ही चामड्याची नसती व इत्मांची कातड्याची असती तर हे म्हणणे ठीक झाले असते, या जैन लोकांनी 


सत्यार्थ प्रकाश ३९३ महर्षि दवानंद सरस्वती 


डा वचनांची व साधूंची अशी काही महती वर्णिली अहे की, जणू हे जैन लोक भाट चरणांचेच 
थोरले भाऊ बनले आहेत. 

मूल - बन्नेमि नारयाउवि, जेसि दुरकाइ सम्भरं ताणम्‌। 

अव्वाण जणइ हरि हर, रिद्धि समिद्धी वि उद्धोसं॥ प्रक भा. पट, यू. १५ 

याचा मधितार्थ असा की, हरिहरादी देवांची विभूती नस्काला कारणीभूत आहे. त्यांना पाहून जैनांचा 

भीतीने थरकाप उडतो. ज्याप्रमाणे ग़जाज्ेचा भंग केल्याने माणसाला मरणाप्॑त दुःख भोगावे लागते त्याप्रमाणे 
जिनेंद्राच्या आज्ञेचा भंग केल्याने माणसाला आमरण दुःख का भोगावे लागणारनाही? ॥९५॥ 

(समीक्षक) आता पाहा ! जैनांच्या आचार्वाँची ही मनोवृत्ती म्हणजे उघड उघड़ कपट वढोंग आहे. आता 
तर वांच्या मनातली गोष्टही बाहेर आली. हरिहरादी देव आणि त्यांचे उपासक यांचे ऐश्वर्य व उन्नती त्यांच्याने 
पाहवत नही. इतरांची उम्ती झालेली पाहून यांच्या अंगावर भौठीने काटा उभा गहतो. बहुधा। त्यांची अशी 
इच्छा अस्तावी की, या लोकांचे सारे ऐश्वर्य आपल्यालाच मि्रावे आणि हे लोक दंद्धीच राहावेत. जैन लोक 
राजाची फार खुशामत करणारे, खोटारडे व भ्याड असतात. महणून ते रजाज्ेचा हृांत देतात, राजाची खोटी 
गोश्टही मानली पाहिजे काय ? जैनांहून अधिक ईर्ष्या व द्रेष करणारा दुसरा कोणीही 'नस्तेल, 

मूल - जो देई सुद्ध धम्मं, सो परमप्पा जयम्सि न हु अन्नो। 

कि कप्पहुम सरिसो इयत तरू होड़ कड़यावि ॥ प्रक. भा. २। हट. सू. १०१ 
याचा धोडक्यात अर्थ असा की, जे लोक जैन पंथाच्या विरूद्ध आहेत ते मूर्ख आहेत, जे जिनेंद्रभाषित 
धर्मोपदेशक साधू, गृहस्थ व ग्रंथकार आहेत ते तीर्थंकरांसमान आहेत. त्यांची बरोबरी करू शकेल असा 
कोणीही नाही.॥१०१॥ 

(समीक्षक) कसा असणार ? जैन लोक पोरकट ससते तर त्यांनी ही गो्ट खरी कशी' मानली असती ? 
वेश्या स्वत:खेरीज इतर ख्ियांची स्तुती करत नसते. तशीच स्थिती जैनांची आहे असल दिसते. 

मूल - जिणिदं देवो तव्वयर्ण गुरुजर्ण महासयाणमं। 

सेस पावड्डाणं परमप्पाण च बज्जेमि || प्रक. भा. ?। है. | यू. १०३ 

याचा थोडक्यात अर्थ असा की, जिनेंद्रदेव, त्यांनी सांगितलेले सिद्धांत व जिनमताचे उपदेशक यांचा त्याग 
करणे जैनांना उचित नाही. ॥ १०३॥ 

(समीक्षक) हे सारे जैनांचा हटवादौपणा, पक्षणत व अविद्या वाँचे फक नब्हे तर काय आहे ? 
जैमांच्या काही धोडया गो्टी सोडल्यास बाकी सर्व त्याज्य आहेत. ज्याला थोडीशीही बुद्धी अहे तो जैनांचे 
देव, सिद्धांतग्रंथ आणि उपदेशकांचे उपदेश पाहुन, ऐकून विचार करील तर तत्क्षणीच तो निःसंदेह त्या 
सर्वाचा त्याग करील. 

मूल - बयणे वि सुगुरु जिणवल्लहस्स केसि न उल्लसइ सम्मं। 

अह कह दिणमणि तेयं, उलुआण हरइ अंधत्त॥ प्रक. भा. २ पे. व. १०८ 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३९४ बाराबा समुल्लास 


रे अर्थ :- जे जिनवचनानुसार आचरण करतात ते पूजनीय आहेत आणि जे त्याविरूद्ध आचरण 
करतात ते अपूज्य आहेत. जैन गुरूचे अनुसरण करावे. इतर पंधाच्या लोकांचे अनुसरण करू नये. ॥ १०८॥ 

(समीक्षक) जैन लोकांनी इतर अज्ञानी लोकांना चेले बनवून पाढ्लीव पशु प्रमाणे बांधू ठेवले नसते तर 
त्यांनी त्यांच्या जाब्यातून सुटून आपली मुक्ती साध्य केली असती व आपल्या जन्माचे सार्थक केले असते, 
अहो, तुम्हाला जर कोणी कुमार्गी, कुगुरू, खोटारडा व वाईट उपदेशक म्हटले तर तुम्हाला किती दुःख 
होईल ! ज्या अर्थी तुम्ही दुसनयाला दु:ख देणारे आहत त्या अर्थी तुमच्चा पंथामध्ये पुष्कछच निरर्थक व 
दुःखदायक गोष्टी भरलेल्या आहेत असर सिद्ध होते. 

मूल - जे रज्जधानईणं कारणभूय हवंति बाबारा। 

ते बिहु अइपावजुया धन्ना छड्ंतिभवभिया ॥। पर. भा. २ ९शी मू. १०९ 
संक्षिप्त अर्थ :- मरणाचे दुःख जरी भोगावे लागले तरीही जैनांनी शेती, व्यापार वगरे गोष्टी करू नयेत. 
कारण ही कर्में नरकात नेणारी आहेत. ॥१०९॥ 

(समीक्षक) आता या जैनांना कोणीतरी विचारले पाहिजे की, तुम्ही व्यापारादी कर्मे का कर्ता? ती कामे 
सोडून का देत नाही? तुम्ही जर ती सोडून द्याल तर तुमच्या शरीराचे पालन पोषणही होक शकणार नाही. आणि 
तुमच्या सांगष्याप्रमाणे सर्वच लोक ही कामे सोडून देतील तर तुम्ही कोणती वस्तू खाऊन जगाल? असला 
हास्यास्पद उपदेश करणे पूर्ण पणे निरर्थक आहे. ते तरी बिचारे काय करतील? विद्या, सत्संग वगैरेन लाभल्यामुद्ठे 
जे मनात आले ते लिहृून मोकढे झाले. 

मूल - तड़या हमाण अहमा, कारणरहिया अनाणगब्बेण। 

जे जंपन्ति उसुत्तं, तेसि तिद्विच्छ पंडिच्छा ॥। प्रक. भा. २ पहो.। यू. १२१ 

संक्षिप्त अर्थ :- जे जैनागमाच्या विरुद्ध शास््ांगा मानणारे आहेत ते अधमाधम आहेत. कोणतेही उद्दिष्ट 
साध्य होत असले तरीही जैनमताविरुद्ध बोलू नये व मानू नये. कोणताही हेतू साध्य होत असला तरी अन्य 
पंथाचा त्यागच करावा. ॥ १२१॥ 

(समीक्षक) तुमच्या मूछ पुरुषापासून आजपय॑त जितके पुरुष होऊन गेले व होतील त्यांनी इतर पंथांच्या 
लोकांना शिवीगाल्ली कर्ण्याखेरीज दुसरे काहीच केले गाही व करणार नाहीत. आपले प्रयोजन सिद्ध होत आहे 
असे जेब्हा जैनांना दिसते तेव्हा ते चेल्यांचेही चेले बनतात. खोट्यानाट्या थापा मारण्यास त्यांना मुक्नीच लाज 
बाटत नाही. ही अत्यंत दुःखाची गोष्ट आहे. 

मूल - जं॑ बीरजिणस्स जिओ, मिरई उस्सुत्त लेस देसणओ। 

सागर कोडाकोर्डि हिंडड़ अड्रभीमभवरण्णे || प्रक. भा. २ पही,। मू. १२२ 
संक्षिप्त अर्थ ;- जर कोणी असे म्हणत असेल की, जैन साधूंमध्ये जसा धर्म आहे तसाच तो आमच्या 
व इतर धर्माच्या साधूंमध्येही आहे तर तो माणूस कोट्यबधधी वर्षे नसकात राहून पुन: नीच योनीत जन्म 
घेतो.॥१२२॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ३९५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


-- वाहवारे वाहवा ! हे विद्येच्या शत्रंनों ! तुम्ही असाच विचार केला असणार की आमच्या 
मिथ्या वचनाचे खंडन कोणी करू नये. म्हणूनच तुम्ही हे भयंकर वचन लिहिले आहे. पण ती गोष्ट अशक्य 
आहे.आता तुम्हाला कुठवर समजवावे? तुम्ही तर खोटी निंदा व अन्य पंथाशी वैर व विरोध करण्यासाठी कंबर 
कसली आहे आणि आपले प्रयोजन साध्य करणे हे शिययासारखे आहे असे तुम्हीं समजला आहात, 

मूल -दुरे करण दूर म्मि साहर्ण तह पभावणा दूरे। 
जिण धम्म सहहाणं पि तिरकदुरकाइ निडडुबड़ ॥ प्रक. भा. पही.ू. १२७ 

संक्षिप्त अर्थ :- जर कोणा माणसाकदून जैन धर्माचे काहीही पालन होत नसेल री त्याने जैन धर्मच 
खरा आहे आणि दुसरा कोणताही खरा नाही अशी श्रद्धा बाहगली. अशा केवल श्रद्धेन मुद्धा तो दु:खातून 
तरून जातो.॥१ २७॥ 

(समीक्षक) मूर्ख लोकांना आपल्या पंथाच्या जाल्यात अडकविष्याची वाहन दूसरी कोणती गोष्ट असणार? 
कारण काहीही कर्म न करा मुक्ती मित्रेल असे भोंदू मत कोणते होऊ शकेल ? 

मूल - कड़या होही दिवसो, जडया सुगुरूण पायमूलम्मि। 

उस्सुत्त लेस' 'जिण घम्मं॥। पक. पा. ९. पृ. (२८ 

संक्षिप्त अर्थ :- जो कोणी माणूम अशी इच्छा करील की, मी फक्त जिनागम महणजे जैनांच्या शाब्रांचे 

श्रवण करीन, आणि उत्सूत्र म्हणजे इतर पंथांच्या ग्रंथांचे श्रवण कधीही करणार नाही, तर तेवद्या इच्छेनेच तो 
दुःखसागर तरून जातो.॥ १ २८॥ 

(समीक्षक) ही गोशही भोव्या लोकांना फसविष्यासाठी आहे. कारण वर प्ांगितलेल्या इच्छेने माणूस 
इहलोकातील दुःखसागर तरून जात नाही; आणि पूर्वजन्मातील संचित पाषांचे फकर भोगल्याशिवाय त्याची 
सुटका होऊ शकत नाही. जर त्यांनी अशा खोट्या म्हणजे विद्याविरोधी गोष्टी लिहिल्या नसत्या तर लोकांनी 
वेदादी शाल्ले वाचून व ऐकून सत्यासत्य जाणून घेतले अयते तर वांचे पोकक ग्रंथ सोडले असते. परंतु त्यांनी 
अडाणी लोकांना असे काही जखडून टाकले आहे की , त्यांच्या जाब्यातून एलादा बुद्धिमान सत्संगी माणूसच 
त्याची इच्छा असल्यास युटू शकेल परंतु इतर जडबुद्धी लोक त्यातून मुटणे फार अवधड अहे. 

मूल- जम्हा जिणेहिं भणियं, सुय वबहारं बिसोहिय॑ तस्स। 

जायइ वबिसुद्ध बोही, जिणआणा राहगत्ताओ॥ प्रक. भा. २ पै, यू. ३८ 

संक्षिप्त अर्थ :- जे लोक जिनाचार्यानी सांगितलेली यूत्रे, निरक्ती, वृत्ती भाष्यचूर्णी मानतात तेच शुभ 

व्यवहार व दु.सह व्यवहार केल्याने चारि्ययुक्त होऊन युखे प्राप्त करतात. इतर पंथांचे ग्रंथ वाचून त्यांना सुखे 
मित्रतनाहीत.॥१३८॥ 

(समीक्षक) स्वत:ची उपासमार करून घेण्यासारखे कष्ट सहन करणे यालाच चारित्य म्हणतात काय ? जर 
भुकेने व तहानेने तडफडणे हेच चारित्य असेल ठर दुष्काक्लात ज्यांची उपासमार होते अथवा ज्यांना अन्न पाणी 
न मिक्ाल्यामुकले उपासमार सहन करावी लागठे असे लोक शुद्ध होऊन आणि त्यांना शुभ फछ्ले मिकाली 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३९६ बारावा समुल्लास 


् पण तेही शुद्ध बनणार नाहीत अथवा तुम्हीही शुद्ध होणार नाही. मात्र पित्तादिकाचा प्रकोप होकन 
तुम्ही रोगी होकन आणि तुम्हाला सुखाऐवजी दुःख भोगावे लागते. न्यायाचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण हाच 
खरा धर्म असून असत्यभाषण व अन्यायाचरण हे पाप आहे. सर्वांशी प्रेमाने वागून परोपकारासाठी देह झिजविणे 
यालाच शुभ चारिय म्हणतात. जैन पंथात सांगितल्याप्रमाणे उपाशी व तहानलेले राहणे हा धर्म नब्हे. यांची ही 
मूत्रे मानल्याने धोडेसे पत्य व पुष्ककसे असत्य मिक्ाल्याने व लोक दुःखसागरात बुडून जातात, 

मूल - जड जाणिसि जिण नाहो, लोयायारा विपरकए भूओ। 

तातंतं मन्नंतों, कह मज्नसि लोअ आयारं॥। प्रक.भा. २९, रू. १४८ 
संक्षिप्त अर्थ :- जे उत्तम प्रारब्धवान लोक असतात तेच जिन॒धर्म ग्रहण करतात. अर्थात जे जिनधर्माचा 
स्वीकार करीत नाहीत त्याचे प्रार्य नष्ट होते. ॥ १ ४८॥ 

(समीक्षक) ही गोष्ट चुकीची व खोटी नाही काय ? इतर पंथामध्ये उत्तम प्रारब्धवान आणि जैन पंथात 
प्रारब्धहीन लोक गाहीत काय ? हे लोक अप्े सांगतात की, सहयर्मी लोकांनी म्हणजे जैनांनी आपसात भांडण 
तंटा न करत प्रेमाने वागावे. यावरून ही गोषट सिद्ध होते की, इतर पंथियांशी भांडणतंटा करण्यामध्ये काही दोष 
आहे अप्रे जैन लोक मानीत नाहीत. त्यांचे हे म्हणणेही उचित नाही. कारण सज्जन लोक सजनांशी प्रेमाने 
वागतात व दुर्जनांना शिक्षण देऊन मुशिक्षित बनवितात. ब्राह्मण, त्रिदंडी, परिद्राजकाचार्य महणजे संन्‍्यासी व 
तापसी म्हणजे बैगगी वारे सगे जैन पंथाचे शत्र्‌ आहेत असेही लिहिले आहे. आता तुम्हीच पाहा की, हे जैन 
इतर सर्वाकडे शतरुत्वाच्या भावनेने पाहतात व त्यांची निंदा करतात. मं जैनांचा दया-क्षमारूपी धर्म कोठे 
गहिला ? कारण दुसरयांचा द्रेष करणे म्हणजे दया व क्षमा वांचा नाश कप््यासारखे आहे. त्याच्यासारखा दुसगा 
हिंसारूपी दोष नाही. जैन लोक सज्से द्वेष मूर्ती आहेत तसे दुसरे लोक थोडेच असतील. ऋषभदेवापासून 
महावीरापर्य॑तच्या २४ तौर्थकरंना कोणी रोगी, द्रेषी, मिध्यावादी म्हटले आणि जैन पंथाचे अनुयायी 
सन्निपातज्वराने पीडित असून त्यांचा पंथ नरकासमान व विषारी आहे असे कोणी मानले तर जैनांना किती 
वाईट वाटेल ? म्हणूनच जैन लोक निंदा व परमतद्वेषरूपी नरकात पडून महाक्लेश भोगत आहेत. ते या गोष्टी 
सोडून देतील तर फार बो होईल, 

मूल - एगो अगुरू एगो विसावगो चेड़ आणि विवहाणि। 

तच्छय ज॑ जिणदव्यं, परुप्परं त॑ न बिच्धान्ति॥ प्रक. भा. र।पटटी। तू. १५० 
संक्षिप्त अर्थ :- सर्व श्रावकांचा देव, गुरू व धर्म एकच आहे. चैत्यवंदन म्हणे जिनप्रतिबिंब असलेल्या 
मूर्ति, देवकांचे व जैनांच्या संपत्तीचे रक्षण करणे व मूर्तीची पूजा करणे हा धर्म आहे. ॥१५०॥ 

(समीक्षक) आता तुम्हीच पाहा. मूर्तिपूजेचा जो सावक्ा गोंघक माजला आहे व जे पाखंड पसरले आहे, 
तिची मुरुवात जैनांच्या घरातून झालेली आहे; आणि पाखंडीपणाचे मूली जैन पंथामध्येच आहे. 

“श्राद्धदिनकृत्य' ग्रंथाच्या पहिल्‍्या पानावर मूर्तिपूजेचा आधार आहे. 


सत्यार्थप्रकाश ३९७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ड बिवोहो ॥९॥ अणुसरणं सावउ ॥२॥ बयाई इमे ॥३॥ 
जोगो ॥४॥ चिय बन्दणगो ॥५॥ पच्चारखाणं तू ब्रिहि पुच्छम्‌॥६॥ इत्यादी 
श्रावकांनी पहिल्या दारात नवकाराचा जप करावा. ॥ १॥ दुस्या दारात नवकाराच्या जपानंतर 'मौ श्रावक 
आहे' असे स्मरण करावे. ॥ २॥ तिसनया दारात त्वाने स्वत: ला बिचारावे की, ''आमच्याजब् अपुव्रतासारखी 
किती ब्रते आहेत?'' ॥३॥ चौध्या दारात “जीवनाच्या चार प्रमुख उद्दिशंपैकी मोक्ष हे अग्रगष्य आहे."' 
त्याचे कारण ज्ञान आहे. म्हणून त्याला योग महणतात. ॥४॥ पाचव्या दारात श्रावकाने चैत्यवंदन करावे. 
महणजे मूर्तीला नमस्कार करून द्रव्यभाव पूजा मणावी, ॥५॥ सहाव्या प्रत्याख्यान दारात नवकारसी प्रमुखी 
विधिपूर्वक महणेल. ॥६॥ 

याच ग्रंथात पुढ़े पुष्कछसे विधि लिहिले आहेत. अर्थात संध्याकाकच्या भोजनाच्या वेछ्लौ जिनविबाची 
पहणजे तीर्थंकरांच्या मूर्तीची पूजा करावी आणि द्वारपूजन करावे, वा द्वारपूजेत बरेच व्यत्यय आहेत. मंदिरे 
उभाण्ण्याचे नियम, जुन्या मंदिरांचा जीर्णोद्धार करणे या गोष्टीमुे मोक्ष होत असतो. मंदिरामध्ये अशा प्रकोरे 
जाऊन बसावे, मोठ्या भक्तीभावाने पूजा करावी, “नमो जिनेंद्रिभ्यः ' इत्यादी मंत्रांनी स्नान बारे करावे, 
आणि “जलचन्दनपुष्पधूषदीपने: ” इत्यादी मंत्रांनी गंध वौरे अर्पण कावे. 'सलप्तारभाग' वा 
ग्रंथाच्या ! रव्या पृष्ठावर मूर्तिपूजेचे असे फछ सांगितले आहे की, पुजायाला राजा किंवा प्रजा कोणीही अडवू 
शकत नाही. 

(समीक्षक) वा सगल्या गोष्टी कपोलकल्पित आहेत. कारण पृष्ककशा जैन पुजायांना राजा कौरे लोक 
अडवतात, 'स्लसारभाग' पृष्ठ १३ वर अस्ले लिहिले आहे की, मूर्तिपूजा केल्याने रोग, पीडा व महादोष नाहीसे 
होतात. कोणी एकाने पाच पैशाचे फूल वाहिले तर त्याला १८ देशांचै राज्य मिल्ाले. त्याचे नाव कुमारपाल 
अझाले होते बारे गोष्टी लिहिल्या आहेत. त्या सगल्त्या खोटघा असून अडाणी लोकांना आकर्षित करण्यासाठी 
आहेत. कारण अनेक जैनलोक पूजा करीत असतानाही रोगी बनतात आंणि मूर्तिपूजा करून त्यांना एका 
बिध्याचेही राज्य मिक्रत नाही. पाच कवद्ांचे फूल मूर्तीला वाहिल्याने राज्य मिकत असेल तर पाच-पाच 
कबडइब्ांची फुले वाहून हे लोक साया जगाचे राज्य का मिक्रवत नाहौत ? आणि शासकीय शिक्षा का 
भोगतात ? आणि जर मूर्तिपूजा करून भवसागर तरून जाता, तर ज्ञान, सम्यददर्श व चासिय यांच्या गोष्टी 
कशाला करता ? 'सलसारभाग' पृष्ठ १३ वर लिहिले आहे की, गौतमाच्या अंगठब्ात अमृत असून त्याच्या 
स्मरणाने मनोबांछित फक मिकते. 

(समीक्षक) असे असले तर सर्व जैन लोक अमर झाले पाहिजेत. पण तसे होत नाही. हे केवक मूर्ख 
लोकांना फसविष्यासाठी असून त्वात काहीही दुसरे तथ्य नाही. 'विवेकसागर' पृष्ठ ५२ वर पूजा करण्याचा 
श्लोक आहे :- 

जलचन्‍्दन (पुष्प) धूपनैस्थ दीपाक्षतकैनैंबेद्यवस्त्र: । 
उपचारवरैर (वर्य॑) जिनेन्द्रान्‌ रुचिरैरद्य (मुदा) यजामहे॥ 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३९८ बारावा समुल्लास 


पे आम्ही जल, चंदन, अक्षता, फुले, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्र यांती व अतिश्रेष्ठ पपचारांनी जिनेंद्राची महणजे 


तीर्थकरांची पूजा करावी. म्हणून आम्ही असे म्हणतो की, मूर्तिपूजा जैनांपासून सुरू झाली आहें. 'विवेकसार' 
पृष्ठ २१ :- जिनमंदिरात मोह येत नाही आणि (तेथे गेल्याने) भवसागर पार करता येतो. 'विवेकसार' पृष्ठ ५१- 
५३ :- मूर्तिपूजेने मुक्ती मिक्ततें: आणि जिनपंदिरात गेल्याने माणसामध्ये सदुण येतात. जल-चंदनादिकांनी 
तीर्थ॑करांची पूजा करणारा नरकातून मुक्त होऊन स्वर्गाला जातो. 'विवेकसार' पृष्ठ ५५ :- जिनमंदिरातौल 
ऋषभदेवादिकां च्या मूर्तीची पूजा केल्याने धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष बांची सिद्धी होते. 'विवेकसार' पृष्ठ ६१ :- 
जिममूर्तीची पूजा केल्यास जगातील सारे क्लेश नाहीसे होतात. 

(समीक्षक) आता वांच्या या अविद्यावुक्त असंभव गोष्टी पाहा ! जर अशा प्रकारे पापादी बाईट करमें सुटत 
असतील, मोह होत नसेल, भवसागर तरून जाता येत असेल, सदुण प्राप्त होत असतील, नरक सोडून स्वर्गाला 
जाता प्रेत असेल; धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष यांची प्राप्ती होत असेल आणि सर्व क्लेश नाहीसे होत असतील तर 
सर्व जैन लोक सुखी झाले असतते व सर्व पदार्धाची सिद्धी त्याना प्राप्त ली असती. मग तसे का होत नाही ? 

बाच 'विवेकसार '्रंधाच्या पृष्ठ ३ वर लिहिले आहे की, ज्यांनी जिनमूर्तची स्थापना केली आहे, त्यांनी 
आपल्या व आएल्या कुटुंबाच्या चसितार्थाची तरतृद केली आहे. 'विवेकसार' पृष्ठ २२५ ;- शिव विष्णू 
इत्यादिकांच्चा मूर्तीची पूजा करणे ही अत्यंत वाईट गोष्ट असून ते नरक प्राप्तीचे साधन आहे. 

(समीक्षक) शिवादिकांच्या मूर्ती हे नरकाचे साधन असेल तर जैनांच्या मूर्ती तशाच नाहीत काय ? 
आमच्या मूर्त त्यागी, शांत व शुभमुद्रायुक्त आहेत म्हणून त्या चांगल्या आहेत आणि शिवादिकांच्या मूर्ती तशा 
नसल्यामुल्ले वाईट आहेत, अस्ले त्यांचे मणणे अस्लेल तर सांगा की तुमच्या मूर्ती लाखो रुपये खर्च करू 
बांधलेल्या मंदिरात राहतात; आणि त्यांना चंदन, केशर वाहिले जाते मग त्या त्यागी कशा ? शिवादिकांच्या 
मूर्ती तर छत्र नसलेल्या ठिकाणीही राहतात. मग त्या त्यागी का नाहौत ? त्या शांत असतात असे तुमचे म्हणणे 
अस्लेल तर सगछ्लेच जड़ ( अचेतन) पदार्थ निश्वल असल्यामु्ठे शांत भासतात. (तात्पर्य असे की), पर्वच 
पंथांतील मूर्तिपूजा निरर्थक आहे. 

(प्रश्न) आमच्या मूर्ती, वस्ने, आभूषणे करे धारण करीत नाहीत म्हणून त्या चांगल्या आहेत. 

(उत्तर) सर्वांसमोर नागव्या मूर्ती असणे व ठेवणे पशुवत खेक्क आहे. 

(प्रश्न) स्रौचे चित्र अथवा मूर्ती पाहिल्याने कामोत्यत्ती होते पण साधू आणि योगी वांच्या मूर्ती पाहिल्‍याने 
शुभ गुण प्राप्त होतात. 

(उत्तर) पाषाणाच्या मूर्ती पाहून शुभ परिणाम उत्पन्न होतात असे तुम्ही मानता तर त्यांचे जड़त्वादी 
(ज्ञानरहित्यादी) गुणही तुमच्यात येतील. तुम्ही जडबुद्धी व्हाल तर सर्वथा नष्ट होऊन जाल. शिवाव उत्तम, विद्वान 
लोकांची संगत व सेवा सुटल्याने तुमच्यात जास्त मूढ़ता येईल. अकराव्या समुल्लासात मूर्तिपूजेमुल्े बेणारे जे 
दोष सांगितले आहेत ते सारे पाषाणादिकांच्या मूर्तीची पूजा करणायांना लागतात. जैनांनी मू्तिपूजेच्या बाबतीत 


महर्षि दयानंद सरस्वती 


सत्यार्थ प्रकाश 


३९९ 


ड्डु सावब्ठागोंधक माजविला अहे तसाच गोंघक त्याच्चा मंत्रांमध्वेही पुष्कक असंभव गोषटी सांगितल्यापुक्े 
आहे. 'स्लसारभाग' पृष्ठ ? वरत्यांचा हा मंत्र आहे :- 

नमो आरिहन्ताणं नमो सिद्धा्ण नमो आयरियाणं नमो उबज्ञायाणं नमो 
लोए सब्बसाहूर्ण । एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावप्पणासणों मंगलाचरणं च 
सब्वेसि पढम॑ हवड़ मंगलम्‌॥ १॥ 

यामंत्राचे फार माहात्य सांगितले आहे; आणि सर्व जैनांचा ड़ गु्ुमत्र आहे. त्याचे एवे माहमत्य वर्णित 
आहे की, तंत्र, पुराणे व भाटांच्या गाधा यांच्यावरही त्याने मात केली आहे. 'श्राद्धदिनकृत्य' पृष्ठ ३:- 
जमुक्कारं तउ पढे ॥९॥ 

जउ कब्बं मंताणमंतो परमो इमुत्ति। थेयाणधेयं परम इमुत्ति। 
तत्ताणतत्तं परम पवित्तं। संसार सत्ताण दुह्नहयाणं ॥ १ ०॥॥ 
हा मंत्र पवित्र व श्रेष्ठ आहे. तो ध्यानास योग्य व परम ध्येय आहे. तत्तांमध्ये ते परम तत्त्व आहे, 
दुःखपीडित मंसारी जीवांसाठी हा गवकार मंत्र जणू समुद्रातून पलौकडे नेणाय्या नौकेसमान आहे. ॥ १ ०॥ 
तार अंनंतु नो अत्थि जीवार्ण भवसायरे। 

बुड्डूं ताणं इमं मुत्तु सुपोययम्‌॥११॥ 

हा नवकार मंत्र नौकेसारखा आहे. जे त्याचा त्याग कर्ात ते भवसागरात बुडून जातात; आणि जे त्याचे 
ग्रहण करतात ते दु:खातूर तरून जातात. जीवांना दुःखापासून दूर ठेवणारा, सर्व पापांचा नाश करणारा, मुत्ती 
देणारा असा या मंत्राखेरीज दुसरा कोणताही मंत्र नाही. ॥ १ १॥ 

कब्बं अणेगजम्मंतरसं चिआणं। दुहार्ण सारिरिअमाणुसाणुसाणं। 
कत्तोय भव्वाणभिविज्जनासो। न जावपत्तो नवकारमन्तो ॥१२॥ 
अनेक जन्मांच्या कर्मामुल्े उत्पन्न झालेल्या शारीरिक दुःखातून मुक्त करणारा व जीवांना भवसागर तारून 
नेणारा हाच मंत्र आहे. जोपर्यत नवकार मंत्राचा जप केला जात नाही तोपयंत जीव भवसागर तरून जाऊ शकत 
नाही हा अर्थ मूत्रात आहे. अग्निप्रमुख भय असणान्या अष्टमहाभवातही यामंत्रासारखा साहायक दुसरा नाही, 
ज्याप्रमाणे वैडूर्य हे महारल बाछृगणारा अथवा शत्रूचे भय असताना अमोघ श्र धारण करणारा माणूस 
अभिनंदनीय ठरतो. त्याप्रमाणे श्रुव केवली स्वीकार करणाग आणि द्वादशांगीचा नवकार मंत्र रहस्य आहे.॥ १२॥ 
था मंत्राचा अर्थ अस्चा आहे :- (नमो अरिहन्ताण) सर्व तीर्थंकरांना नमस्कार. (नमो सिद्धाणं) जैन 
पंथातील सर्व सिद्धांना (संतांना) नमस्कार. (नमो आवरियाणं) जैन पंथातील सर्व आचार्याना नमस्कार. (नमों 
उबज्झायाण) जैन पंथाच्या सर्व उपाध्यावांता नमस्कार. (नमो लोए सब्ब साहुणं) इहलोकी अस्णायया सर्व जैन 
साधूंना नमस्कार. वा मंत्रामध्ये जैन हा शब्द नाही. तथापि जैनांच्या अनेक ग्रंथामध्ये जैनांशिवाय इतर कोणालाही 
नमस्कार करू नये असे लिहिले आहे. म्हणून हाच अर्थ बरोबर आह. 

'तत्तविवेक' पृष्ठ १६९ :- जो मनुष्य लाकूड व दगड बांची देवबुद्धीने पूजा करतो त्याला चांगली 
फढक्रे मिकितात, 

नास्तिक पंथाची समीक्षा ३०० बाराबा समुल्लास 


...._> 0 मनन 


' अस्ले अस्लेल तर सर्व लोक दर्शन करून सुखरूपी फल का प्राप्त करून घेत नाहीत ? 

'रलसारभाग' पृष्ठ १० :- पार्श्वनाथाच्या मूर्तीच्चा दर्शनाने पापे नष्ट होतात. 'कल्प्सूत्रभाष्य' पृष्ठ ५१ वर 
लिहिले आहे की, सव्वा लाख मंदिरांचा जीर्णोद्धार केला कौरे. मृर्तिपूजेविषयी याचे पुष्कछ लिखाण आहे. 
त्यावरूनच हे लक्षात येते की, मूर्तिपूजेचे मूठ कारण जैनमत आहे. 

आता या जैससाधूंच्या लीला पाहा. 'विवेकसाए' पृष्ठ २२८ :- एक साधू कोशा नावाच्या वेश्येचा 
उपभोग धेऊन नंतर त्यागी होऊन स्वर्गाला गेला. 'विवेकसागर' पृष्ठ १०१ :- अगकमुनी चारियहीन बनून 
अनेक वर्षापय॑त दत्त शेटाच्या घरी विषयोपभोग करून देवलोकी गेला. श्रीकृष्णाचा मुलगा ढंढण मुनी याला 
एका कोल्ड्ाने पत्रवून बेल; त्यानंतर तो देव झाला. 'विवेकसार' पृष्ठ १५६ :- जैनमताचा साधू फक्त लिंगधारी 
महणजे वेशधारी असला तरी श्रावकांनी त्याचा सत्कार करवा. साधू शुद्ध चारिष्याचा अस्लो की अशुद्ध 
चारियाचा, सगक्केच पूजनीय आहेत: 'विवेकसार' पृष्ठ १६७-- जैन साधू चारित्यहीन असला तरी तो इतर 
पंथांतील साधूंहन श्रेष्ठ अप्रतो. 'विवेकस़ार' पृष्ठ १७१ :- जैन साधू चाजियहीन व भ्रष्नचारी असल्याचे विसून 
आले तरी श्रावकांती त्याची सेवा केली पाहिजे. 'विवेकस़तार' पृष्ठ २१६ :- एका चोग़ने पराच मुठी (केश) 
लुंचन केले; म्हणजे आपले केस उपटून काढले आणि मग चारितय ग्रहण केले. त्याने खूप कष्ट केले व पश्चाताप 
केला. परहाव्या महिन्यात तो केवल ज्ञान प्राप्त करन सिद्ध पुरुष बनला. 

(समीक्षक) आता जैन साधूंची व गृहस्थांची लीला पाहा, यांच्या मतानुसार खूप कुकर्मे करणायया 
स्राधूलाही सरद्ठती प्राप्त ली; आणि 'विवेकसार' पृष्ठ १०६ वर लिहिले आहे की, श्रीकृष्ण तिसन्या नरकात 
गेला. 'विवेकसार' पृष्ठ १४५ वर लिहिले आहे की, धन्वंत्री वैद्य ररकात गेला. 'विवेकसार' पृष्ठ ४८ वर असे 
लिहिले आहे की, योगी, जंगम, काजी, मुल्ठा असे कितीठरी लोक अजाणता तप व कष्ट करूनही कुगती प्राप्त 
करतात. 'स्लसारभाग' पृष्ठ १७१ वर लिहिले आहे की, नऊ वासुदेव म्हण जे त्रिपृष्ठ वासुदेव, द्विपृष्ठ वासुदेव, 
स्वयंभूवायुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव, सिंहपुरुष वासुदेव, पुरुषपुंढरीक वासुदेव, दत्त वासुदेव, लक्ष्मण वासुदेव व 
श्रीकृष्ण वासुदेव हे सके अकराव्या, बाराव्या, चौदाव्या, अठराव्या, विसाव्या व बाविसाव्या तीर्थकरांच्या 
वेक्ी नरकात गेले; आणि नऊ प्रतिवासुदेव महणजे अश्षग्रीव प्रतिवासुदेव, तारक प्रतिवासुदेव, मोरक प्रतिवासुदेव, 
मधु प्रतिवासुदेव, निशुंभ प्रतिवामुदेव, बली प्रतिवाुदेव, प्रद्माद प्रतिवासुदेव, रावण प्रतिवासुदेव आणि जरासंध 
प्रतिवासुदेव हे सग्षेही नरकात गेले. 'कल्प(सूत्र)भाष्य' ग्रंधात लिहिले आहे की, ऋषभदेवापासून 
महावीरापयँतचे २४ तीर्थंकर सगे मोक्षाला गेले. 

(समीक्षक) आता शहाण्या माणसानीच वा गोष्टीचा विचार करावा की, जैनांचे साधू, गृहस्थ व तीर्थंकर 
वांच्यामध्ये पृष्ककसे वेश्यागामी, परक्रीगामी, चोर कररे होते; परंतु ते जैन पंथी असल्यामुत्रे ते सगे स्वर्गाला 
॥ गेले वत्यांना मोक्ष मिक्ाला; तर श्रीकृष्णादी सगढे महान धार्मिक महात्मे नरकाला गेले, असे म्हणणे ही किती 
वाईट गोष्ट आहे ! चांगल्या माणसांनी जैनांची संगत करणे किंवा त्यांच्याकडे पाहणे हेही वाईट आहे. कारण जे 


सत्यार्थ प्रकाश 2०३ महर्षि दवानंद सरस्वती 


ड् यांची संगत धरतील त्यांच्या मनातही असल्या खोट्या गोष्टी घर करून बसतील. या महाहट्टी, दुराग्रही 
माणसांच्या संगतीतून वाईट गोर्टीखेरीज दुसरे काहीच मिक्रणार नाही. अर्थात जैनांमध्ये जे उत्तम लोक आहेह 
त्यांची संगत करण्यात काही दोष नाही.* 

'विवेकसार' पृष्ठ ५५ वर लिहिले आहे की, गंगादी तीर्थे आणि काशी वे क्षेत्र यांचे सेवन केल्यानें 
कसलाही पस्मार्थ सिद्ध होत नाही. पात्र गिसनार, पालीताणा, आबू कौरे तीर्कषत्रे मुक्ती देखील देणारी आहेत, 
अस्ने लिहिले अहे. 

(समीक्षक) वेथे असा विचार केला पाहिजे की, शैव-वैष्णवादिकांची तीर्थक्षेत्रे जल, स्थल, जडस्वरूप 
आहेत तशीच ती जैनांचीही आहेत. त्यांच्यापैकी एकाची निंदा व दुसन्याची स्तुती करणे हे मूर्खपणाचे 


काम आहे. 
जैनांच्या मुक्तीचे वर्णन 

'सलसारभाग' पृष्ठ २३ :- महावीर तीर्थंकर गौतमजीना सांगतात की, 'उर्ध्वलोकांमध्ये एक सिद्धशिला 
स्थान आहे. ती स्वर्गपुरौच्या वर पंचेचाल्लौस लक्ष योजने लांब व तितकीच आतून पोकछ आहे; आणि ८ योजने 
जाड़ आहे. मोत्यांचा शुभ्र हार किंवा गाईचे दूध जितके पांढरे असते त्याहूनही ती जास्त शुभ्र आहे. ती 
सोन्याप्रमाणे प्रकाशमान आणि स्फटिकाहनही अधिक निर्मक आहे. ही सिद्धशिला चौदाव्या लोकाच्या शिखरावर 
आहे. या सिद्धशिलेवर शिवपुर धाम आहे. त्यामध्येही मुक्त पुरुष अधांतरी रहतात. तेथे जन्ममरणादी कसलाही 
दोष लागत नाही. सर्व लोक तेथे मोठ्या आनंदात राहतात. त्यांना पुन: जन्ममरणाच्या फेय्यात पडावे लागत 
नाही. ते सर्व कर्मापासून मुक्त होतात. ही जैनांची मुक्ती आहे.'' 

(समीक्षक) हा विचार आहे की, ज्याप्रमाणे इतर पंथांमध्ये वैकुंठ, कैलास, गोलोक, श्रीपुर कौरे 
ठिकाणी पौराणिकांच्या हृष्टीने, चौध्या आकाशात खिस्ती लोकांच्या हृीने व सातव्या आकाशात मुमलमानांच्या 
मतामध्ये मुक्तीचे स्थान लिहिले आहे; त्याप्रमाणे जैनांच्या ह॒टीने सिद्धशिला व शिवपुर हे मोक्षाचे स्थान आह, 
ज्याला जैन लोक उंच असे मानतात तोच भाग आमच्या भूगोलाच्या खालच्या भागात राहणाया लोकांच्या 
अपेक्षेने खाली आहे. उंच-खाली हे व्यवस्थित पदार्थ नाहीत. आर्वावत्तोत राहणारे जैन लोक ज्याला वर 
(वरचा) मानतात त्यालाच अमेरिकावासी खाली (खालचा) मानतात; आणि आर्वावर्त्वासी ज्याला खाली 
(खालचा) मानतात त्यालाच अमेरिकावासी वर (वरचा) मानतात. मग ती शिला पंचेचाढ्लीस लाखच नव्हे तर 
त्याच्या दुष्पट म्हणजे नव्वद लाख कोस लांब असती हरी तेथे राहणारे लोक मुक्त बंधनामध्येच आहेत. कारण 
त्या शिलेच्या अथवा शिवपुराच्या बाहेर पडल्यास त्यांची मुक्ती नष्ट होत असली पाहिजे आणि त्यांच्या मनामध्ये 
कायम तेथे राह्याची इच्छा व तेथून बाहेर पडण्याच्या बाबतीत अनिच्छाही राहत असणार, जेथे अडवणूक, 
इच्छा व अनिच्छा आहे, तेथे मुक्ती आहे. अर के म्हणता बेईल ? नवव्या समुल्लासात वर्णन केल्याप्रमाणे मुक्ती 


नास्तिक पंथाची समीक्षा डग२ बारावा समुल्लास 


मानणे हेच वोग्य होय. जैनांची मुक्ती हे एक प्रकारचे बंधनच आहे. हे जैन लोकही मुक्तीच्या बाबततीत भ्रमात 
गुरफटले आहेत. वेदांच्या ज्ञानाशिवाय नीट अर्थवोध झाल्याशिवाय मुक्तीचे स्वरूप कोणालाही कधी जाणता 
वेणारनाही, 

आता यांच्चा आणखी काही असंभव गोष्टी ऐका. 'विवेकसार' पृष्ठ ७८ :- एक कोटी साठ लाख 
कलशांनी महावीराला त्याच्या जन्मकाढ्ली स्नान घातले. 'विवेकसार' पृष्ठ १३६ :- दशाण राजा महावीराच्या 
दर्शनाला गेला. तेथे त्याला गर्व झाला. तेव्हा त्याच्या निवारणासाठी १६,७७,७२, १६,००० इतकी इंद्राची 
रूपे आणि १३,३७,०५,७२,८०,००,००,००० इतक्या इंद्ाण्या तेथे आल्या होत्या. ते पाहुन राजा 
आश्षर्यचकित झाला. 

वेथे असा विचार कराबा की, इतके इंद्र व इंद्राण्या यांना उभे राहण्यास असे कितीतरी भूगोल हवेत. 
'श्राद्धदिनकृत्य' (आत्मनिंदा भावना) पृष्ठ ३१ वर असे लिहिले आहे की आड़, विहीर व तलाव बनवू नये. 

(समीक्षक) जर सर्व माणसे जैन पंथाची अनुयायी असतील आणि कोणीही आड, विहीर, तलाव 
बांधणार नाही. तर मग सर्व लोक पाणी कोदून पीतौल ? 

(प्रश्न) तलाव वार बांधल्याने त्यात सजीव प्राणी पडून मरतात. त्याचे पाप तलाव बांधणायाला लागत. 
महणून जैन लोक हे काम करीत नाहीत, थ 

(उत्तर) तुमची अक्नल अशी नष्ट का झाली ? क्षुद्र किड्यांच्या मरणाने पाप लागते असे तुम्ही समजता. तर 
गाय, बैल बारे मोठे पशू आणि मनुष्यादी प्राणी यांना पाणी प्यावयास मिक्ाल्याने महापुष्य मिल्ेल त्याचा 
विचार तुम्ही का करीत नाही ? 

'तत्तविवेक' पृष्ठ १९६ :- नंदमणिकार नावाच्या शेटजीने या शहरात एक विहीर बांधविली, त्यामुल्े तो 
धर्मप्रष्ट होजन त्याला सता महारोग झाले. पुढ़े तो मेल्यावर त्याच विहिरीतला बेडूक बनला. महावीरांच्या 
दर्शनाने त्याला आपल्या पूर्वजन्माचे स्मरण झाले, महावीर म्हणतात की, ''पी आलो अहे हे ऐकून मी मागील 
जन्मात धर्माचार्य होतो है ओछखून तो मला बंदन करण्यासाठी बेऊ लागला. वाटेत श्रेणिकाच्या घोड़बाचा 
टापेखाली सापडून तो मरून शुभ ध्यान योगाने तो दर्दुशंक गावाचा महर्द्धिक देव झाला. आपल्या मर्यादित 
ज़ानाच्या आधारे मी येथे आलो आहे ओकखून त्याने मला प्रणाम केला आणि ऋद्धी दाखबून पसत गेला.'' 

(समीक्षक) अशा प्रकारच्या ज्ञानविरोधी, अशक्य, खोट्या गोष्टी सरांगणाया महावीराला सर्वोत्तम 
मानणे हे अत्यंत भ्रमिष्टपणाचे लक्षण आहे. 

'श्रद्धदिनकृत्य' ग्रंथाच्या पृष्ठ ३६ वर लिहिले आहे की, मृत माणसाच्या शरीरावरील वच्ले साधूने 
घ्यावीत, 

(समीक्षक) म्हणजे आता पहा ! वांचे साथूही महाद्राह्मणासारखे झाले. प्रेतावरील बच्चे साधूने ध्यावीत. 
पण आभूषणे कोणी ध्यावीत ? ती बहुमूल्य असल्यामुक्ठे घरातच ठेवून धेत असतील. म आपण कोण ? 

'पलसार' पृष्ठ १०५ :- धान्य करे भाजणे, कुटणे, दकणे, अन्न शिजविणे वगरे गोष्टीनी पाप लागते. 


सत्यार्थ प्रकाश ४०३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ड् त्यांची ही ज्ञानहीनता पाहा ! ही कामे केली नाहौत तर मनुष्यादी प्राणी कसे जग शकतील ? आंणि 
जैनही तडफडून मरतील. 

'स्लसार' पृष्ठ १०४ :- बाग लावल्यामुद्े माल्याला एक लक्ष पापे लागतात. 

(समीक्षक) माल्याला लक्ष पापे लागत असतील तर असंख्य जीव झाडांची पाने, फुले, फके व सावली 
मिल्कून आनंदित होत असतात. त्यामुछे कोटबवधी पटीने पुण्यहीं लागत असते. इकडे मुल्लौच लक्ष दिलेले 
नाही. हे केवढ़े अज्ञान आहे! 

'तत्त्विवेक' पृ. २०२ :- एके दिवशी लब्धी नावाचा साधू चुकून एका वेश्येच्या घरी गेला आणि त्यानें 
धर्माच्या नावाने तिच्याकड़े भिक्षा मागितली. वेश्या म्हणाली, 'वेथे धर्माचे काम नयून अर्थाचे काम आहे.' 
तेव्हा त्या लब्धी (सिद्ध) साधूने साडेबारा लाख मोहरांचा वर्षाव तिच्या घरात केला. 

(समीक्षक) ही गोष्ट खरी आहे असे निर्वुद्ध माणसांखेरीज कोण मानील ? 

'रलसार भाग ?' पृष्ठ ६७ वर लिहिले आहे की, एक दगड़ी मूर्ती घोडयावर बसली आहे. तिचे स्मरण 
करताच ती तेथे हजर होऊन रक्षण करते. 

(समीक्षक) जैन लोकांनो, आता तुम्हीच स़रांगा, आजकाल तुमच्या घरी जेव्हा चोरी होते, दरोडा पढतो 
किंवा अशाच प्रकारच्या शत्रूपासून भय निर्माण हेते ते्हा तुम्ही तिचे स्मरण करून तिच्याकढून आपले रक्षण 
का करवून घेत नाही ? पोलीस कौरे शासकीय रक्षकांच्या मागे कशाला मदतीसाठी फिरत असता ? आता 


जैनांच्या साधूंची लक्षणे - 
जैन साधू लक्षण समीक्षा 


सरजोहरणा भैक्षभुजो 
नर कक्ताकिह ॥९॥ प्र्वमरं.आ.द.एलो. १० 


जैनांच्या साधूंची लक्षणार्थ म्हणून जिनदत्तमूरीने हे एलोक रचले आहेत. :- सरजोहरण - चवरी जवक् 
बाढगणे आणि भिक्षा मागून खाणे, डोक्यावरील केसांचे लुंचन करणे म्हणजे ते उपटून कादणे, पांदरी वद्ने 
परिधान करे, क्षमायुक्त राहणे, कोणाचीही संगत न धरणे, या लक्षणांनी बुक्त असणाया श्रैतांबर जैनांना 
'जती' महणतात. ॥ १॥ 

लुज्चिता: पिच्छिकाहस्ता पाणिपात्रा दिगम्बराः । 

ऊर्ध्वाशिनो गहे दातुर्द्वितीया: स्युर्जिनर्घय: ॥ २॥। एर्व.पं. आ.द.इलो. १ 

दिगंबर म्हणजे वत्ने धारण न करणे, डोकीचे केस उपटून टाकणे, पिच्छिका म्हणजे लोकरीच्या सुताचे 
केससुणी सारखे झाडण्याचे साधन काखेत धरणे, कोणी भिक्षा दिली तर ती हातावर घेऊन खाणे असे करणारे 
दिगंबर जैन हे दुसया प्रकारचे साधू होत.॥२॥ 

भुड्क्ते न केवल न सन्नी मोक्षमेति दिगम्बरः । 

प्राह्रेषासय भेदो महान्‌ ख्षेताम्बरै:सह।॥। ३॥। रर्व-.आ:द. लो. १२ 


नास्तिक पंथाची समीक्षा डग्ड बारावा समुल्लास 


ड़ देणारा गृहस्थ जेवून उठल्यावर जे भोजन करतात ते जिनर्षी हें तिसतया प्रकारचे साधू होत. 
दिगंबरांचा श्रेतांबराबरोबर इतकाच भेद आहे की, दिगांबरी स्त्रिवांशी संस्पर्श करीत नाहीं आणि श्रेतांबरी 
कसतात हा जैनांच्या ाधुंमधील फरक आहे.॥३॥ 

जैन लोकांचे केशलुंचन (केस उपटणे) सर्वत्र प्रसिद्ध आहे. पाच मुठी लुंचन करावे असे त्यांच्या ग्रंधात 
लिहिले आहे. 'विवेकसारधाग' या ग्रंथाच्या पृष्ठ २१६ वर लिहिले आहे की, पाच मुष्टी लुंच करून चारिय 
ग्रहण केले म्हणजे डोकीचे पाच मुठी,केस उपटून साधू झाला. 'कल्पसूत्रभाष्य' पृष्ठ १०८ :- केशलुंचन 
करावे. गाईच्या अंगावरील केसांप्रमाणे केस ठेवावेत. 

(समीक्षक) जैनांनों, आता तुम्हीच मांगा. तुमचा दयाधर्म कोठे राहिला ? केशलुंचन ही हिंसा नाही 
काय ? केस उपटष्याचे काम स्वत: केले, गुरूने केले अथवा इतर कोणी केले तरी जिवाला किती यातना होत 
असतील ? जिवाला यातना देणे यालाच हिंसा असे म्हणतात. 

'विवेकसार' पृष्ठ ७-८ विक्रम संवत्‌ १०३३ (इ.स. ९७६) साली श्रेतांबरामघून ढूंढिया व ढूंढिया मधून 
तेराप॑थी वार संप्रदाय निधाले. ढूंढिये लोक पाषाणदिकांच्या मूर्तीगा मानीत नाहीत आणि भोजन व लान 
करण्याच्या वेढा वगढछता इतर सर्व वेली तोंडावर पी बांधून रहतात. जती वौरे लोकही पुस्तक वाचप्पात्या 
वेल्ली तोंडावर पट्टी बांधतात. इतर वेढलौ बांधीत नाहीत. 

-समीक्षा 

(प्रश्न) तोंडावर पट्टी अवश् बांधली पाहिजे. कारण 'वायुकाय' म्हणजे हवेत असणारे सूक्ष्म जीव 
तोंडातील वाफेच्या उष्णतेने मरतात आणि त्याचे पाप तोंडावर पट्टी न बांधणान्याला लागते. म्हणूरच आम्ही 
तोंडावर पट्टी बांधणे चांगले समजतो. 

(उत्तर) ही गोष्ट विज्ञानाच्या हृष्टीने व प्रत्यक्षादी प्रमाणांच्या आधारे अनुचित आहे. कारण जीव अजर, 
अमर असल्याने ते तोंडाच्या वाफेने कधीच मरू शकत नाहीत  त्यांगा तुम्हीही अजर, अमर मानता. 

(प्रश्न) जीव मरत नाही हे खरे; परंतु तोंडातील उष्ण वाफेने त्यांना जी पीडा होते ती पीडा देणान्याला पाप 
लागते. म्हणून तोंडावर पट्टी बांधणे चांगले. 

(उत्तर) तुमचे हे विधानही अगदीच अशक्य कोटीतील आहे. कारण पीड़ा दिल्याखेरीज कोणत्याही 
जीबाचे निर्वाह होऊ शकत नाही. तोंडातील वाफेने तुमच्या पते जीवांना पीड़ा होत असेल तर चालणे, फिरणे, 
बसणे, हात उचलणे, डोछ्े मिचकावणे इत्यादी गो्ींनीही जीवांना अवश्य पीड़ा होत असणार. हणून तुम्हीही 
जीवांना पीड़ा देष्यापामून अलिप्त राहृ शकत नाही. 

(प्रश्न) होय! तरीपण शक्य होईल तितके जौवांचे रक्षण केले पाहिजे. जेथे आम्ही जीवांना वाचवू शकत 
नाही तेथे आपला निरुपाय आहे असे आम्ही समजतो. कारण हवा कौरे सर्व पदार्धामध्ये जीव भरलेले आहेत. 
आम्ही तोंडावर कापड बांधले नाही तर पुष्कठ जीव मरतील. कापड बांधल्याने कमी जीव मरतात. 


सत्यार्थ प्रकाश ४०५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(उत्तर) तुमचे हे म्हणणेही वुक्तिशन्य आहे. कारण कापड बांधल्याने जीवांना अधिक दु:ख प 
तोंढावर कापड बांधल्याने त्याच्या तोंडातील हवेला प्रतिबंध होतो; आणि ती खाली अथवा आजूबा 
पससते आणि मौनाच्या वे एकत्र येऊन नाकावाटे वेगाने बाहेर पड़ते. त्यामुद्े उष्णता वाढून तुमचे मताप्रमाणे 
जीवांना जास्तच पीड़ा पोचत असणार. पाहा ! घराची किंवा खोलीची सर्व दारे बंद केली अथवा पड़दे सोडले 
तरत्यात उष्णता विशेष जाणवते. दारे खिडक्या उघडद्या ठेवल्याने उष्णता कमी होते. याचप्रमाणे तोंडावर पड्ढी. 
बांधल्याने उष्णता जास्त होते आणि ते उघडे ठेवल्याने ती कमी होते. म्हणजे तुम्ही तुमच्या वागण्याने जीद 
जास्त क्लेश देता. तोंड बंद ठेवल्याने गोंडात साठलेली हवा नाकपुडबातून वेगाने बाहेर पडून जीवाना जास्त| 
धक्का व दु:ख देत असणार. 

पाहा ! एखादा माणूस अमौौला तोंडाने फुंकर धालतो तर दुसरा फुंकणीतून वारा फुंकतो. अशावेल्ली 
तोंडाने फुंकलेला वाग आजूबाजूला पसरल्यामुके अमीजवक जाईपय॑ठ त्याचा जोर कमी होतो आणि नद्लीत 
फुंकलेला बारा एकत्रित असल्याने जास्त वेगाने अमौला लागतो. वाचप्रमाणे तोंडावर पट्टी बांधून हवेला 
अडवल्याने ती नाकपुडधातून अत्यंत वेगाने बाहेर पडून जीवांना जास्तच दुःख देते. यावरून तोंडावर पड़ी 
बांधणा्यापेक्षा न बांधणारे लोक अधिक धर्मात्मे आहेत. शिवाय तोंडावर पी बांधल्याने शब्दांचा उच्चार 
प्रयलपूर्वक केला तरी अक्षरांची वथायोग्य स्थाने व प्रयलांसह उच्चार होत नाहौत. सानुनासिक उसले 
अक्षरांचा स्ानुनासिक उच्चार करण्याचा दोष तुम्हाला लागतो, 

तोंडावर पट्टी बांधल्याने तोंडाची दुर्गधीही जास्त वाढतें. कारण शरीरात दुर्गैध भरलेला आहे. शर 
जो वायु बाहेर पडतो तो प्रत्यक्षत: दु्धयुक्त असतो. त्याला प्रतिबंध केल्यास्त दुर्गंध जास्तच वादतो . ज्याप्रपाणे 
बंद असलेले शौचालय जास्त दु्गधयुक्त असते व ते उघड़े असल्यास त्यात कमी दुर्गध होतो. त्याचप्र 
तोंडावर पट्टी बांधल्याने दंतधावन, मुखप्रक्षालन व स्नान न केल्याने आणि वब्े न घुतल्याने तुमच्या शरीराला 
फारघाण वाम येतो. आपल्या या वाणष्याने तुम्ही जगात अनेक रोग पसरवून जौवांगा जितके दु:ख देता ति 
तुमचे पाप जास्त होते. जत्रा वैरेच्या ठिकाणी सर्वश्र दुगैधी पसरल्याने महामारीसारखे अनेक प्रकारचे रोग 
उत्पन्न होऊन जीवांना दु:खदायक होते. वाउलट जेथे कमी दुर्गंध असते तेथे रेगांचा प्रसारही कमी होतो व 
जीवांना जास्त दु:ख सहन करावे लागत नाही. वावरून तुम्ही जास्त दुर्गध पसरविष्याच्या बाबतीत अऔएष 
अपराधी आहात. जे लोक तोंडावर पी बांधत नाहीत, दात घासतात, तोंड धुतात, स्नान करतात आणि अः 
प्रकारे स्थान व बच्रे निर्मक ठेवतात ते तुमच्यापेक्षा खूपच चांगले आहेत. 

जसे अंत्यजांच्या दुर्गधीयुक्त सहवासापासून दूर राहणारे लोक फार चांगले आहेत. ज्याप्रमाणे अं 
दुर्गधयुक्त सहवासामुत्े बुद्धी निर्मक होत वही त्याप्रमाणे तुमची तुमच्या सहकायांची बुद्धीही | 
जाही. ज्याप्रमाणे रोगाची अधिकता व बुद्धौची अल्पता यांमुक्े धर्मानुष्ठानात बाधा निर्माण होते. 
तुमचे व तुमच्या सहकायांचे दुगग॑धीयुक्त वर्तमान होत असणार. 

(प्रश्न) ज्याप्रमाणे बद घरात पेटविलेल्या अमीच्या ज्वाला बाहेर पडून जीवांना दु:ख पोचव्‌ शकत नाही, 


तास्तिक पंथाची समीक्षा डग्द बारावा समुल्लास 


त्याप्रमाणे आम्ही तोंडावर पट्टी बांधून आतील वायूला प्रतिबंध: प्ल्क्ड 

दुःख होईल अशी खबरदारी घेतो. तोंडावर पड़ी बांधल्याने बाहेरच्या 
ज्याप्रमाणे समोर अमी ताप देतो त्याच्या आड हात धरल्यास त्याची धग कमी लागते; 
हवेतील जीव शरीरधारी असल्यामुल्षे त्यांगा पीडा अवश्य पोचते. 

(उत्तर) तुमचे हे बोलणे पोरकटपणाचे आहे. प्रथम हे पाहा की, जेथे छिद्र नाही व आतील वायूचा 
बाहेरच्या हवेशी संयोग होत नाही तेथे अमी पेटूच शकत नाही. हे तुम्हाला प्रत्यक्ष पाहावयाचे असेल तर एखाद्या 
कंदिलात दिवा पेटवून सर्व छिद्रे बंद करा. आतील दिवा ताबडतोब विद्ञतो असे तुम्हाला दिसेल. ज्याप्रमाणे 
पृथ्वीवर राहणारे मनुष्यादि प्राणी बाहेरच्या हवेशिवाय जगू शकत नाहीत त्याप्रमाणे हवेशिवाय अनीही जत्नू 
शकत नाही. अनीचा वेग एका बाजूने अडविल्यास तो दुसया बाजूने अधिक वेगाने बाहेर पड़तो. अली समोर 
हात धरल्यास तोंडावर अनीची झक् कमी लागते हे खरे, परंतु ती झल हातावर अधिक लागते. म्हणून तुमचे 
महणणे बरोबर नही. 

(प्रश्न) जेब्हा एबादा लहान माणूस मोठ्या माणसाच्या जवक जाऊन किंवा त्याच्या कानात बोलतो तेव्हा 
तो आपल्या तोंडावर उपरणे, रूमाल किंवा हात धरतो, हे सर्वाना माहित आहे. कारण आपल्या तोंडातील धुंकी 
दुप्तयया माणसाच्या अंगावर उद्ू नये अधवा आएल्या तोंडाची दुर्ग त्याच्यापय॑त पोचू नये अपे त्याला वाटत 
असते, पुस्तक वाचताना तोंडातून धुंकी उड़ून पुस्तकावर अवश्य पड़ते आणि ते उ्टे होकन खराब होते, म्हणूत 
तोंडाबर पढ़ी बांधणे चांगले आहे. 

(उत्तर) यावरून हे सिद्ध होते की सूक्ष्म जीवांच्या रक्षणासाठी तोंडावर पढ्टी बांधणे व्यर्थ आहे. जेव्हा 
कोणी एखाद्या मोठ्या माणसाशी बोलताना तोंडावर हात अधवा रुमाल धरतो वासाठी की आपली गुप्त गोष्ट 
इतर कोणी ऐकू नये कारण कोणी जेव्हा उघडपणे बोलतो तेव्हा तो तोंडाबर हात अथवा रुमाल धरीत नाही. 
यावर्ून हे स्पष्ट अहे की, गुप्त गोष्ट सांगष्यासाठीच असे केले जाते. दंतधावन कौरे न केल्याने तुमच्या मुखादी 
अवयवांची फारच घाण येते. जेब्हा तुम्ही कोणाजवकर बसत असाल अथवा कोणी तुमच्या जबछ बसत असेल 
तेब्हा त्याला दुर्गधाशिवाय काय मिक्रत असेल ? अर्थात तोंडासमोर हात किंवा फडके धरण्याची इतरही अनेक 
प्रयोजन आहेत. जसे पुष्कक् लोकांसमोर गुप्त बोलताना तोंडासमोर हात अथवा कापड धरले नाहीं तर हवा 
जशी इतरांच्या दिशेने पसरेल तशी गोष्टही पमरेल. जेव्हा दोन माणसे एकांतात बोलत असतात तेव्हा तोंडावर 
हात अथवा फड़के धरत नाहीत. कारण तेथे तिसरा कोणी ऐकणारा नसतो. मोठब्या माणसांच्या अंगावर थुंकी 
उड़ नये असे वाटते तर लहान माणस्रांच्या अंगावर धुंकी उडाली तरी हरकत नाही, असे समजावबाचे काय? 
कारण आपण दुरून बोलत असलो तरी आपल्याकडून दुप्तझयाकडे वारा वहात असेल तर थुंकीचे असरेणू 
सूक्ष्मरूपात वाय्याबरोबर वाहत जाऊन त्या दुस्नया माणसाच्या अंगावर नक्कीच पडणार. त्यामध्ये काही दोष 
अथवा पाप आहे असे समजणे हे अडाणीपणाचे लक्षण आहे. कारण तोंडातील वाफेच्या उष्णतेने सूक्ष्म जीव 
मरत असतील अथवा त्यांना पीडा पोचत असेल तर वैशाख किंवा ज्येष्ठ महिन्यात सूर्याच्या भयंकर उष्णतेने 


सत्यार्ध प्रकाश- रा] महर्षि दयानंद सरस्वती 


डे जीवांपैकी एकही जिवंत राहत नसेल; प्गछेच मरूतन जात असतील. परंतु त्या उष्णतेनेही हवेतील 
सुक्ष्म जीव मरत नाहीत. म्हणून तुमचा हा सिद्धांत खोटा आहे. तुमचे तौर्थकर पूर्ण विद्वान असते तर; ०. 
असल्या निरर्थक गोष्टी कशाला केल्या असत्या ? पाहा ! ज्या जीवाची वृत्ती सर्व अवयवांसह विद्यमान: 
त्यालाच बेदना होत असतात. वाला प्रमाण हे आहे. 

पञ्चावयवयोगात सुखसंबित्ति: ॥ सा द.ज. «हू २७ 

हे सांख्य शा्रातील सूत्र आहे:- जेव्हा पाच इंद्रियांचा पाच विषयांशी संबंध घडून येतो तेव्हाच जीवाला 
सुखाची किंवा दृ:खाची प्राप्ती होते. जसे बहि्या माणसाला शिव्या देऊन काय होणार ? आंधल्रया माणसाला 
रूप कसे दिसणार अथवा समोरून साप, वाघ वगैरे भयंकर प्राणी निघून गेले तरी त्याला कसे कछणार ? 
बधिराला स्पर्श समजणार नाही. नाकाचा पौनस रोग होऊन ज्याचे धा्ेद्रिय नष्ट झाले आहे त्याला गंध कस्ता 
बेेणार ? आणि ज्याला जीभच नाही त्याला स्सस्वाद कस्मा घेता वेणार ? तशौच स्थिती त्या जीवांची सुद्धा 
व्यवस्था आहे. 

पाहा | जेव्हा माणसाचा जीव सुषुप्ती ( गाढनिद्रेच्या ) ज्या अवस्थेत अस्तो तेव्हा त्याला सुख किवा दु:ख 
काहीच होत नाही. कारण तो शरीराच्या आत असला तरी बाहेरच्या अवयवांशी त्यावेत्ी त्याचा संबंध नसल्यामुद्े 
तो सुखाचा अथवा दु:खाचा अनुभव घेऊ शकत नाही. ज्याप्रमाणे वैद्य किंवा आजकालचे डॉक्टर रेग्याला गुंगी 
आणणारी वस्तू खायला देकन अधवा हुगायला लावून त्याच्या शरीराचे अबयब कापतात किंवा फाइतात ठेब्हा 
त्या रोग्याला दु:खाची जाणीव मुद्लीच होत नाही, त्याप्रमाणे वायुकाय किंवा अन्य स्थावर शरीरयुक्त जीवांना 
कधीही सुख अथवा दुःख होक शकत नाही, मच्छित झालेल्या प्राण्याला सुखदु:खाची जाणीव होत नाही. 
त्याचप्रमाणे बायुकाव वगैरे जीवही अत्यंत मृच्छित असल्याने त्यांना सुख-दुःख होत नाही. तेव्हा त्यांगा 
वाचविष्याची गोष्ट कशी सिद्ध होऊ शकेल ? त्यांना सुख दु-खाची प्रत्यक्ष अनुभूवीच होत नसल्यापुढे त्यांच्या 
बाबतीत अनुमानादी प्रमाणे कशी तर्कसंगत ठरू शकतील ? 

(प्रश्न) ते जर जीव आहेत तर त्यांना सुख-दु:ख का होत न्सेल ? 

(उत्तर) भोब्व्या लोकांनो, ऐका ! जेब्हा तुम्ही युपुप्तावस्थेत असता हेव्हा तुम्हाला सुख दु:ख का होत 
नाही ? जीव आणि ज्ञानेंद्रये यांचा प्रत्यक्ष संबंध हा सुखदु:खाच्या अनुभूतीला कारणीभूत असतो, याचे उत्तर 
आम्ही नुकतेच दिले आहे की, गुंगीचे औषध हुंगायला देकन डॉक्टर लोक रोग्वाच्या अवयवांची शल्य 
चिकित्सा करतात. त्याचे दु:ख त्या रोग्याला जाणवत नाही. त्याचप्रमाणे अति मृच्चित जीबांना सुख-दु:खाची 
जाणीव कशी होईल. कारण तेथे ती जाणीव होण्याचें कोणतेच साधन नसते. 

(प्रश्न) पाहा. निलोति म्हणजे हिरव्या पालेभाज्वा व कंदमुक्छे आम्ही लोक खात नाही. कारण निलोति 
अध्ये आणि अनेक कंदमुक्रांमध्ये अनंत जीव असतात, त्या भाज्या व कंदमुक्े आम्ही खाह्ली तर त्या जीवांना 
मारष्याचे वदु:ख देण्याचे पाप आम्हाला लागेल, 

(उत्तर) तुमचे हे बोलणे अगदी अज्ञानपणाचे आहे. कारण पालेभाज्या खाल्याने जीव मस्तात किवा 


नास्तिक पंधाची समीक्षा डग्ढ बारावा समुल्लास 


त्यांना पीड़ा होते अप तुम्ही कमे मानता ? त्यांना पडा होत असलेली तुम्हाला प्रत्यक्ष दिसत नाही आणि जर 
ती तुम्हाला दिस्तत असल तर ती आम्हालाही दाखवा. परंतु तुम्ही कथीही ती प्रत्यक्ष पाहू किवा आम्हाला दाखवू 
शकणार नाही. जैथें प्रत्यक्ष प्रमाण नसते तेथे अनुमान, उपमान व शब्द प्रमाणही कधी असू शकतनाही. शिवाय 
आम्ही वर जे उत्तर दिले आहे तेच वा बाबतीतही खरे आहे. कारण जे जीव अत्यंत अंध:कारात, महामुषुप्तीत 
वगाढ़ गुंगीत अमतात त्यांना सुख दु:ख होते असे मानणेही तुमच्या तोर्धंकरांचीही चूकच दिसते. वा तीर्थकरांनी 
तुम्हाला तर्क व ज्ञान यांच्या विरोधी असणारा उपदेश केला आहें. तुम्होंच विचार करा, जेव्हा घराला अंत आहे 
तेब्हा त्या घरात राहणारें अनंत कसे असू शकतील ? कंदाचा अंत आम्ही पाहतो. मग त्यात राहणाया जीवांचा 
अंत का असणार नाही ? म्हणून तुमचे हे म्हणणे अत्यंत चूक आहे. 

(प्रश्न) पाहा. तुम्ही लोक पाणी न तापविता तसेच पिता. ते फार मोठे पाप आहे. आम्ही दापबिलेले पाणी 
पितो तमेच तुम्हीही पीत जावे. 

(उत्तर) हे तुमचे बोलणेही भ्रामक आहे. कारण जेव्हा तुम्ही पाणी उक्त ठेव्हा त्या पाण्यातील सारे जीव 
मरत असणार आणि त्यांची शररे पाण्यात शिजून ते पाणी बडीशेपेच्या अकासारखे होत असणार. महँणजे तुम्ही 
जण्‌ त्यांच्या शरीराचा रस्त पिता. महणूर तुम्ही फार मोठे पापी बनता. बाउलट जे लोक थंड पाणी पितात ते 
तुमच्या सारखे पापी ठरत नाहीत. कारण थंड पाणी प्याल्यानंतर जे जीव पाण्याबरोबर पोटात जाता त्यांना 
तेथील ऊब मिद्धून ते श्रासावरोबर बाहेर येतील. जलकाय जीवांना वर सांगितल्याप्रमाणे सुखदु:ख होत नाही, 
महणून धंड पाणी ध्याल्याने कोणालाही पाप लागत नाही. 

(प्रश्न) जठराणीच्या उण्णतेने जसे पोटात गेलेले जीव बाहेर पडतात ते पाणी गरम करताना लागणाया 
उष्णतेने ते बाहेर का जाणार गाहौत ? 

(उत्तर) होय. ते बाहेर निधून जातात. परंतु तुम्ही तर तोंडातील हरवेच्या उष्णतेने जीवांचे मरण मानता. 
तेव्हा पाणी गरम केल्याने तुमच्या मतानुसार जीव मरून जातौल किंवा जास्तत दु:ख सोसून बाहेर पडतील आणि 
पर मेलेल्या जीवाँची शरीर त्या पाष्यात शिजून जातील. त्यायोगे तुम्ही अधिक पापी व्हाल की याही ? 

(प्रश्न) आम्ही आपल्या हातांनी पाणी तापवीत नाही अथवा कोणाही गृहस्थाला पाणी गरम करण्यास 
सांगत नाही. म्हणून आम्हाला पाप लागत नाही. 

* (उत्तर) तुम्ही गरम पाणी पीत नसता ठर गहस्थांनी ते कशाला गरम केले असते ? म्हणून त्या पापाचे 
भागीदार तुम्होंच आहात. किंबहुना तुम्ही जास्त पापी आहात. कारण तुम्ही कोणा एका गृहस्थाला पाणी 
तापविष्यास सांगितले असते तर एकाच घरी पाणी तापविले गेले अस्त. परंतु साधू महाराज कोणाच्या घरी 
ब्ेतील याची काहीच कल्पना सस्ल्यामुल्े सर्वच गृहस्थ आपापल्या घरी पाणी तापबून ठेववात. म्हणून या 
पापाचे मुख्य भागीदार तुम्हीच आहात. 

तसेंच अधिक लाकड़े जाक्भून अभी पेटविल्याने वर सांगितल्याप्रमाणे स्वयंपाक, शेती व व्यापार 
इत्यादिकांमध्ये तुम्हीच अधिक पापी व नरकगामी ठर्ता. पाणी तापविष्याच्या बाबतीत तुम्हीच मुख्यतः 


सत्यार्थ प्रकाश 2०९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


निमित्तकारण असता; आणि लोकांनी गरम पाणी प्यावे व थंड पाणी पिऊ नये अस्ा उपदेश तुम्ही करता. म्हणून 
त्या पापाचे मुख्य भागीदार तुम्हौच आहात. तुमचा उपदेश ऐकून जे लोक तसे करतात तेही पापी आहेत. (« 

आता पाहा ! सूक्ष्म जीवांवर दया करण्याच्या गो्टी तुम्ही बोलता आणि अन्य पंथियांची निंदा व अहित 
करता ते काय थोड़े पाप आहे ? तुमच्या तीर्थंकरांनी सांगितलेले सिद्धांत खरे असते तर वा जगात ईश्वराने इतका 
पाऊस का पाइला असता ? इतक्या चद्या का वाहिल्या असत्या ? आणि ईश्वराने इतके पाणी का निर्माण केले 
असते. त्याने मूर्यही उत्पन्न केला नसता. कारण तुमच्या मतानुसार सूर्वाच्चा उन्हाने कोटबावधी जीव मसतच 
असणा:. ज्यांना तुम्ही ईश्र मानता ते तुमचे तौर्थकर जेब्हा विद्यमान होते तेव्हा त्यांगी दया करून सूर्याची 
उष्णता का नष्ट केली नाही आणि दगांची निर्मिती का थांबविली नाही. 


जाणीव होत नाही, तर केवढ प्रत्यक्ष दिमणाया प्राष्यांमध्येच ती जाणीव असते. सर्वधा सर्व जीवांवर दया: 
हेही दु:खाला कारणीभूत होते, कारण तुमच्या सांगष्याप्रमाणे सगद्ली माणसे वागू लागतील आणि 
दरोडेखोराना कसलीच शिक्षा होईनाशी झाली तर जगात किती पाप वादेल ! महणून दुध॑ना वधोचित शिक्षा देणे. 
व श्रेष्ठांच पालन करणे हीच खरी दया आहे. याविरुद्ध आचरण करण्यात दयाक्षमारुपी धर्माचा नाश आहे, 
कितौतरी जैन लोक दुकानदारी करतात. ते आपल्या व्यवहारात खोटे बोलताठ, दुसन्यांच्या धनाचा अपहार: 
कस्तात आणि गरिबांना फसवितात. त्यानी अश्ौ कुकर्में करू नयेत असा खास उपदेश तुम्ही का करीत नाही ?. 
तोंडावर पट्टी बांधणे करे सोंगे ढोंगे का करीत असता ? 

जेव्हा तुम्ही लोकांना चेला किंवा चेली बनवता तेव्हा त्यांचे केशलुंचन करता; आणि त्यांना पुष्कक् 
दिवस ठपाशी राहायला भाग पाढता. अशा प्रकारे तुम्ही इतरांच्या व आपल्या स्वत:च्या आत्प्याला कष्ट वु:ख." 
देता. स्वतः पीड़ा सहन करून इतरांना दु:ख देता. एकप्रकारे तुम्हो आत्महत्या करणारे म्हणजे आत्य्याला दुः 
देणारे ठरून हिंसक का बनता ? हत्ती, धोडे, बैल, उंट इत्यादी प्राण्यांवर बसण्यात आणि माणसांकडून मं 
करविष्यात पाप आहे अप्रे जैन लोक का समजत नाहीत ? तुमचे चेले जसे मूर्खपणाच्या व बाष्कक गोष्टी 
आहेत असे सिद्ध कर शकत नाहीत तसेच तुमचे तीर्थकरही त्यांना सत्य ठखवू शकत नाहीत, जेब्हा तुम्ही 
बाचता तेव्हा तुम्ही आणि तुमचे श्रोते यांच्यामध्ये असणारे जीव तुमच्या मतानुसार मसतच असणार; मग 
त्या पापाचे धनी का होता ? आम्ही हे सारे धोडक्यात सांगितले आहे. त्यावरून पुष्कक काही समजूत घ्या. या. 
साया विवेचनाचे तात्पर्य है आहे की जल, स्थल व बायू यांमध्ये राहणाय्या स्थावर शरीरधारी मृच्छित जीवांगा 
कधीच सुख अथवा दु:ख होाऊ शकत नाही. 

जैनांच्या असंभव गोष्टी श्र 

आता जैनांच्या आणखी काही असंभव गोष्टी लिहितो. त्या तुम्ही ऐका आणि हेही लक्षात ठेवा की, 
आपल्या हाताने साडेतीन हातांचे धनुष्य असते आणि जी कालगणना आम्ही यापूर्वी नमूद केली आहे ती तशीच' 
आहे हे म्मजावे. 'स्लसारभाग' पृ. १६६-१६७ वर असे लिहिले आहे की, 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३९० बारावा समुल्लास 


!) ऋषभदेवाचें शरीर ५०० धुष्ये लांब (इंच) होते आणि त्याचे आपुष्य ८४ लाख पूर्ववर्ष होते. 
धनुष्ये लांब आणि आयुष्य ७२लाख पूर्ववर्षेचे आवुष्य. 


२ अजितनाथाचें 
३). संभवनाथाचे 
४) अभिनंदनाचें 
५) सुमतिनाथाचे 
६) पद्मप्रभाचे 

७) पार्श्नाधाचे 
८) चंद्रप्रभचे 


१३) विमलनाथाचे 
१४) अनंतनाथाचे 
१५) धर्मनाधाचे 
१६) शांतिनाथाचे 
१७) कुंधुनाथाचे 
१८) अमलाधाचे 
१९) मल्लीनाथाचे 
२०) मुनीसुवृताचे 
२१) नमिनाथाचे 
२२) नेमिनाथाचे 
२३) पार्श्नाधाचे 
२४) महावीरस्वाम्रीचे 


बेब 44443944949493444349 94 4 * 


&-+> 5 बढआऋडछजऊऋडहडकडबडछड 


हर] 
] 
३९० 
३०० 
१४० 
२०० 
१५० 
०० 


९० 
८० 


धनुष्दे लांब 
अनुष्ये लांब 
धनुष्ये लांव 
धुष्ये लांव 
अनुष्ये लांब 


हातलाब 


आणि ६० लाख 
आणि५० लाख 
आणि४० लाख 
आणि३० लाख 
आणि २० लाख 
आणि १०लाख 
आणि २ लाख 
आणि १ लाख 
आणि८४ लाख 
आणि७२ लाख 
आणि ६० लाख 
आणि३० लाख 
आणि १० लाख 
आणि १ लाख 
आणि ९५ हजार 
आणि ८४ हजार 
आणि५५ हजार 
आणि ३० हजार 
आणि १० हजार 
आणि ? हजार 
आणि १०० 
आणि७२ 


पूर्ववर्षाचे आयुष्य, 


वर्षांचे आयुष्य 


हे चोवीस ती्ंकर जैनांचे मतप्रवर्तक आचार्य व गुरू आहेत: त्यांनाच जैन लोक परमेश्वर मानतात; आणि 
। असे समजतात. माणसाचे एवढ़े मोठे शरीर आणि इतके दीर्घ आवुष्य असणे शक्य तरी 
आहे काय अस्ना विचार बुद्धिमंतांनी केला पाहिजे. वा भूगोलावर असली अवाहव्य माणसे फारच थोडी राह 
शकतील. याच जैनांच्या थापा उसन्या धेऊन पुराणिकांनी एक लाख, दहा हजार व एक हजार वर्षांची आयुष्ये 
असल्याच्या गोष्टी लिहिल्‍्या. त्यादेखील शक्य कोटीतील असू शकत नाहीत; मग जैनांच्या या थापा कशा 


खा असू शकतील ? 


सफविप्रकाजण ...... फड ऋतिक 


१९ 


महर्षि दयानंद सरस्वती 


आता आग ऐका. 'कल्पभाष्य' पृष्ठ ४: नागकेताने गावाएवढ्या आकाराची एक शिक्ता बोटाक 
उचलून धरली. 'कल्पभाष्य' पृष्ठ ३५: महावीराने अंगठल्याने पृथ्वीला दाबले. त्यामुक्ठे शेषनागाचा 
झाला. 'कल्पभाष्य' पृष्ठ ४६ : महावीराला साप चावला त्वावे्ली रक्ताऐवजी दूध निघाले आणि तो 
आठव्या स्वर्गाला गेला, 'कल्पभाष्य' पृष्ठ ४७ : महावीराच्या पायावर खीर शिजवीली पण पाय भाजले 
नाहीत, 'कल्पभाष्य' पृष्ठ १६: एका लहानश्या भांड्यात एक उंट उभा केलु. 'रलसार' , भाग १, पृष्ठ 
शरीरावरील मक कादून टाकू नये व खाजवू नये. 'व्विवेकसार' पृष्ठ २१५: दमसार नावाच्या एका जैन साधूने 
करुद्ध होकन, उद्देगजनक पूत्र उच्चारून एका शहराला आग लावली. हा साधू महावीर तीर्थकरांचा फार 
होता. 'विवेकसार' पृष्ठ २२७ : राजाची आज्ञा अवश्य मानली पाहिजे. 'विवेकसार' पृष्ठ २२७ : कोशा' 
नावाच्या एका वेएयेने धाल्ीमध्ये मोहन्यांचा दीग करन त्याच्यावर फुलांनी झाकलेली एक सुई उभी कैली. त्या. 
सुईवर उभे राहून तीने उत्तम प्रकारेनाच केला. परंतु ती सुई तिच्या पायात घुसली नाही अधवा मोहन्यांचा दीगही' 
विस्कटला नाही !! 'तत्त्वविवेक' पृष्ठ २२८ : वाच कोशा वेश्येशी एका स्थूल मुरनीने १ २ वर्षे भोग केला 
त्यानतर दीक्षा घेऊन तो सद्भतीला गेला. ती कोशा वेश्याही जैन धर्माचे पालन करून द्ठतीला गेली. 'विवेक' 
पृष्ठ १९५: एका सिद्धाची गढ्यात घालण्याची कंथा एका वैश्याला दरगोज ५०० मोहरा देत अस्े. 'विवेक' पृष् 
२२८ : बलवान पुरुषाची आज्ञा व देवाची आज्ञा मोडल्याने घोर वनात कष्ट सहन करून राहिल्‍याने आणि' 
माता, पिता, कुलाचार्य जातीचे लोक आणि धर्मोपदेशक यांच्या आज्ञेचे उल्लंघन केल्याने धर्माचा कमीपण 
असला ठरी त्यामुक्े धर्माची हानी होत नाही. ब 

(समीक्षक) आता पाहा ! वांच्या मिध्या गोष्टी! एक माणूस गावाच्या आकाराची मोठी शिढ्ा बोटाबए 
उचलून कधीतरी धरू शकेल काय ? आणि जमिनीवर अंगठा दाबल्याने कधीतरी पृथ्वी दाबली जाऊ शकते 
काय ? आणि शेषनाग नावाचा प्राणी अस्तित्वातच नाही तर धरकाप कुणाचा उडणार ? ॥२॥ शरीराल 
कापल्यावर त्यातून दूध निधाल्याचे कोणीही पाहिलेले नाही. हा इंद्रजाल जादूचा खेडच झाला. महावीराला 
चावणारा साप स्वर्गाला गेला आणि महात्मा श्रौकृष्ण कौरे तिसनया नरकात गेले, ही किती खोटी गोष्ट आह 
॥३॥४॥ महावीराच्या पायावर खीर शिजविली तेव्हा त्याचे पाय जून कस गेले गाहीत ? ॥५॥ एका ला 
भ्रांड्यात ढंट कधी सामावला आहे काय ? ॥६॥ अंगावरील मक्र ते काढूनें टाकत नसतील व अंग चो्ीत 
नसतील तर ते दुर्गधरूपी महानरक भोगीत असणार. ॥७॥ ज्या साधूने शहर जाढले त्याची दया व क्षमा। 
गेली ? महावीराच्या सहवासात राहनही त्याचा आत्मा पवित्र बनला नाही. तरमग आता महावागच्या मृत्यूनंतत 
त्याच्या आश्रयाने जैन लोक कधीही पवित्र बनू शकणार गाहीत.॥८॥ राजाची आज्ञा मानली पाहिजे; पर 
लोक व्यापारी अस॒ल्यामुक्के भिकन ही गोष्ट लिहिली असावी. ॥९॥ कोशा वेश्बेचे शरीर कितीही हलके: 
तरी तिने मोहस्यांच्या ढीगावर सुई उभी कछून तिच्यावर नृत्य करणे, मुई न टोचणे आणि मोहरा न वि 
है धडघडीत खोटे नाही तर काय आहे ? ॥१ ०॥ कोणत्याही अवस्थेत काहीही झाले तरी, कोणीही धर्म सोडता 
कामा नवे. ॥१ १॥ कंथा हे केवक् वस्र आहे. ती दररोज ५०० मोहरा कशी देक शकेल 2॥ १ २॥ 
नास्तिक पंथाची समीक्षा ४१२ बारावा समुल्लास 


आलइइललत अल कि ननन नकल न श शक ककिकीक कक शी 


जैनांच्या साहित्यातील अजञा अमंधव व खोट्या गोष्टी मी लिहू लागलो तर त्याच्या पोकक गरंधांग्ारघा 
एक महाग्रंध तवार होईल. म्हणून मी जास्त लिहीत गाही. याचा अर्थ एवढाच की, जैनांच्या काही थोडया 
चांगल्या गोष्टी वगकरता इतर स्गह्या गप्पा खोटब्या व जादूरे भरल्या आहेत. पाहा :- 

दो ससि दो रवि पठमे। दुगुणा लब॒रणंमि घायई संडे। 

वारस ससि बारस रवि । तप्पमि इं निदिठ ससि रखिणो । एक ५: संग्रहणी मू. ७७ 

जे ज॑बुद्दीप लाख योजने म्हणजे ४ लाख कोस क्षेत्रफढाचे आहे अरे लिहिले हे त्यातील हे पहिले द्वीप 
आहे, त्यातदोन मूर्य व दोन चंद्र आहेत; आणि लवण समुद्रात त्याच्या दुष्पर म्हणने चार सूर्य व चार चंद्र आहेत. 
तसेच धातकी (धातृच्या) खंडात बारा चंद्र व बारा सूर्य आहेत. ॥७७॥ 

तिगुणा पुब्बिल्नजुया। अणन्तराणंतरं मिख्वित्तमि। 

कालो ए बयाला। बिसत्तरी पुरकर ह्वंमि। ;5 घ. ६ ब़र्णो दूर ३८ 

त्यांची तिप्पट केल्याम्त त्यांची संख्या छत्तीस होते. त्यात जंबुद्रीपाचे दोन व लवण ग्रमुद्राचे चार मिछवले 
तरवेचाढीस चंद्र व वेचालीम सूर्य कालोदधि समुद्रात आहेत. वाचप्रमाणे पुदील द्वीप व समुद्रत्यामध्ये धातकी 
खंड़ाचे १२, लवण समुद्राचे ४ आणि जंबुद्रीपाचे २-२ अशी बेरीज केल्वास पृष्कद्धीपात १४४ चंद्र व ! ४४ 
मूर्य होतात, ही फक्त अर्ध्या मनुष्यक्षेत्राची गणना आहे. परंतु जेथे माणसे राहत नहीं ते पुष्कर सूर्य व चंद 
आहित. अर्ध्या पष्कद्वीपात जे पुष्कक चंद्र व सूर्य आहेत ते स्थिर आहेत. वर सांगितलेल्या १ ४४ ची तिप्पट 
केल्यास ४३२ होतात. त्यामधये पूर्वोक्त जंबुद्ीपाचे २ चंद्र, २ सूर्व, ४-४ लवण प्रपुद्राचे, १२-१२ धातकी 
खंडाचे व ४२ कालोदघीचे मिक्रविल्यासत पुष्कर समुद्रात ४९२ चंद्र व ४९२ सूर्य होतात. ॥७८॥ या सर्व गोष्टी 
श्रीजिनभद्रगणीक्षमाश्रमणाने मोठ्या 'संघयणी' मध्ये व 'योतीसकरण्डक पयन्ना' मध्ये आणि 'चन्रपत्नति' या 
प्रमुख सिद्धांतग्ंथांमध्ये अशाच प्रकारे लिहिलेल्या आहेत. 

(समीक्षक) भूगोल-खगोलाचे जाणकार असलेल्या लोकांनो, आता ऐका ! वा एका भूगोलामध्ये एका 
प्रकारे ४४२ आणि दुस्‍नदया प्रकारे असंख्य सूर्य व चंद्र आहेत अप्े जैन लोक मानत्ात ! तुम्ही मोठे भाग्यवार 
आहात की, वेदमतानुवायांनी लिहिलेल्या 'सूर्य सिद्धांत कौर ज्योतिष ग्रंधांचे अध्यवन केल्यामुक्के तुम्हाला 
भूगोल वखगोल या शाब्ांचे खबर ज्ञान प्राप्त झाले. जैनांच्या महाअंधर:का पूर्ण पंथाचे तुम्ही अनुयायी असता तर 
जप्ते जैग लोक आजकाल अंधारात चाचपड़त आहेत तस़ेच तुम्हौही जन्मभर अंधारात राहिला असता, या 
अविद्वानांना अशी शंका आली की, ज॑बुद्रीपात एक सूर्य व एक चंद्र यांनी काम भागणार नाही. कारण एवड्या 
मोठ्यां पृथ्वीला ३० घटिका (२४ तास) एक सूर्य व एक चंद्र कस प्रकाश देक शकतील ? हे जैन लोक पृथ्वी 
है सूर्वचंद्रापेक्षा मोठी व स्थिर आहे असे मानतात. त्यांची ही फार मोठी चूक आहे. 


दो ससि रवि पंती एगंतरिय छसठि संखाया। | 
मेरे पयाहिणंता। माणुसखित्ते परिअडंति || प्रक था. ४. मंत्रह्ण यूत ७९ 
सत्यार्थ प्रकाश ४१३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ः ऊ  फफ ऋअ छऋ छउ« + 


जज संख्या ते सांगतात दोन चंद्रंच्या व दोन सूर्याच्यां 
पंक्ती (श्रेणी) आहेत. त्या एकमेकीपासून एक लाख योजने म्हणजे चार लाख कोस अंतरावरून फिर 
अमतात. सूर्याच्या एका पंक्तौच्या अनंत्र चंद्राची एक पंक्ती आहे व त्याचप्रमाणे चंद्राच्या एका पंक्तीनता 
सूर्यांची एक पंक्ती आहे. अशा प्रकारच्या चार चार पंक्ती आहेत, चंद्राच्या एकेका पंक्तीत ६६ चंद्र आणि 
सूर्याच्या एकेका पंक्तीत ६६ सूर्य आहेत. या चारही पंक्ती जंबुद्दीपातील मेरू पर्वताला प्रदक्षिणा घालीत 
मनुष्यकषेत्रात परिभ्रमण करीत आहेत. ज्यावेद्नी जंबुद्रीपातील मेरू पर्वताच्या दक्षिणेला एक सूर्य फिरत असतो 
त्याबेबी दुसरा सूर्य उत्तर दिशेला फिरत असतो. वाचप्रमाणे लवण समुद्राच्या एकेका दिशेला दोन- 
फिरत असतात. धातकी खंडाचे ६, कालोदधीचे २१ व पुष्करार्धाचे ३६ अशा प्रकारे सगक्े मिद्दून ६६ 
दक्षिण दिशेला आणि ६६ मूर्य उत्तर दिशेला आपापल्या क्रमानुसार फिसत असतात. वा दोन्ही दिशांतील' 
सूर्ांची बेरीज केली असता त्यांची संख्या १३२ होते. वाचप्रमाणे दोन्ही दिशांना फिरणान्या चंद्रांची' 

१३२ होते. हे सर्व चंद्र-सूर्य मनुष्यलोकामध्ये फिस असतात. चंद्राबरोबर नक्षत्रांच्याही अनेक मालिका | 
असतात असे समजावे. ॥७९॥ 

(समीक्षक) आता तुम्हीच पाहा ! या भूगोलातील १३२ सूर्य व १३२ चंद्र जैनांच्या घरावरच: 
असतील. जर ते खरोखरीच तक्॒पत असतील तर जैन लोक जिवंत कसे ? रात्रीच्या बेल ते थंडीने काकडून' 
असतील ना ? अशा अशक्य गो्टीवर भूगोल व खगोल शाख्रांचे ज्ञान ससलेले लोकच विश्वास ठेवतात, इत 
लोक असे फसत नाहीत. वस्तुत: एकच सूर्य या भूगोलासारख्या इतर अनेक भुगोलांना प्रकाशित करीत 
असतो. मग या लहानशा भुगोलाची काय कथा ? वर पृथ्वी फिरत ससती व सूर्व पृथ्वीभोवती फिसत. 
अनेक वर्षाचा दिवस, अनेक वर्षाची रात्र झाली असती. हिमालवाशिवाय सुमेरु नावाचा दुसरा 
नाही. एखाद्या धागरी समोर मोहरीचा एक दाणा असावा त्सा हा पर्वत सूर्यासमोर आहे. किंबहना तेवढाही - 
जोपय॑त जैन लोक आपल्या पंथात गुरफटून राहतील तोपय॑त त्यांता या गोष्टी समजणार नाहीत. ते. 
अंधारातच राहतील. 

सम्मत्तचरण सहिया सब्बं लोग फुसे निरबसेसं। 

सत्तय चउदसभाए पंचय सुयदेसबिरईए॥ पक. पा. ४, संग़णौ पृह १३५ 

सम्यक चारित्यासह जे केवली (ते केव् समुद्धात) स्थितौने सर्व १४ राज्य आत्मप्रदेश करून' 
कस्तील.॥१३५॥ 

(समीक्षक) जैन लोक १४ राज्ये मानतात. त्यांतील चौदाच्या राज्याच्या शिखरावरसवर्थिपरद्धी| 
ध्वजापासून थोडा अंतरावर सिद्धशिला व दिव्य आकाश आहे. त्याला शिवपुर म्हणतात. तेथे केवली 
जातात. ज्यांना केवल ज्ञान, सर्वज्ञता व पूर्ण पवित्रता प्राप्त झालेली आहे. ते त्या लोकात जातात आणि।+ 
आत्मप्रदेशात सर्वज्ञ बनून राहतात. ज्याचा प्रदेश अस्रतो तो विभू नसठो तो कधीच सर्वज्ञ व केवलज्ञानी असू 
शकत नाही. कारण ज्याचा आत्मा एकदेशी असतो तोच जातो व येतो, आणि बद्ध, मुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी होतो 


नास्तिक पंथाची समीक्षा डश्ड बारावा समुल्लास 


तो कीच सर्वव्यापी वसर्वज्ञ होक शकत नाहीं. जैनांचे जे तीर्थंकर जीवरूपामध्ये अल्प व. अल्पज्ञ होऊन 
राहत होते ते सर्वव्यापक व सर्वज्ञ कधीच होऊ शकत नाहीत. परंतु जो परमात्मा अनादी अनंत सर्वव्यापक, 
सर्वज्ञ, पवित्र, ज्ञानस्वरूप आहे त्याला जैन लोक पानीत: नाहीत की ज्याच्या मध्ये सर्वज्ञतादी गुण अथवा 
तथातथ्य असतात. 

गब्भनर तिपलियाऊ। तिगाउ उक्कोस ते जहन्नेणं। 

मुच्छिम दुहावि: ॥३२-- अंगुल असंख भागतणू॥ प्रक. भा. ४, सेंग्रहणी सूत्र २४१ 

येथे माणसे दोन प्रकारची आहेत. एक गर्भावून उत्पन्न झालेली व दुसरी गर्भाशिवाय उत्पन्न 
पालेली. त्यांच्यापैकी गर्भज माणसांचे आवुष्य उत्कृष्ट तीन पल्यापम असते व शरीर तीन केसांचे असते 
अस्ले जाणावे. ॥२४१॥ 

(समीक्षक) तीन पल्योपमाचे आयुष्य व तीन कोसांचे शरीर असणारी माणसे वा' पृथ्वीमध्ये फारच थोडी 
सामाव्‌ शकतील, शिवाय आम पूर्व घनांगितल्वाप्रमाणे तीन पल्योपम आयुष्य व तीर कोसांचे शरीर अस्लेली 
माणपरे फारदीर्षकाकापर्यत जगतील आणि त्यांची मुलेही तीन कोप़ लांब शरीराची असती ल, त्यामुक्े मुंबईसारख्या 
शहरात दोन आणि कलकत्तया्तारख्या शहरात जेमतेम तीन-चारच माणसे राहू शकतील. एका शहरात लाखो 


अलोक (ज्याची अनुभूती हो शकत नाही अस्ा प्रदेश) ही आहे. हा परम अर्थ (रहस्य) फक्तबहुश्रुत केवलीला 
माहीत आहे. ही स्वार्थ सिद्धशिला मध्यभागी ८ योजने जाड आहे. तेधून ती चार दिशांना व उपदिशांना 
माशीच्या पंखाप्रमाणे पातक होत गेली आहे. तिचा आकार उघडलेल्या छत्रीसारखा आहे. त्या शिक्वेवर एक 
योजन अंतरावर लोकान्त आहे. तेथे सिद्ध लोक रहतात. ॥२५८॥ 

(समीक्षक) आता विचारले पाहिजे की, जैनांच्या मुक्तीचे स्थान सर्वर्थसिद्धी विमानाच्या ध्वजाच्या वर 
४५ लाख योजनेची शिक्रा आहे. ती शिक्ला कितीही चांगली व निर्मछ असली तरी तेथे राहणारे। मुक्त जीव एक 
प्रकारे बद्ध आहेत. कारण ते त्या शिल्लेवरून बाहेर पडले की, त्यांचे मुक्तीचे सुख साधन मुटत असावे आणि 
ते शिक्ेमध्येच राहत असतील तर त्यांता हवा देखील लागत नसेल. हे सारे अडाणी लोकांना फसविष्यासाठी 
कल्पनेने विणलेले भ्रमाचे जालेच आहे. 

(जोयण सहस्स महिय॑ एगिंदियदेह मुक्कोसं) 


 फ  मा जा 2१५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


वि ति चउरिंदिस सरीरं। वारस जोयर्ण तिकोस चउकोस। 

जोयण सहसर्पणिं दिय। उहे वुच्छंत विसेसंतु॥ प्रक भा. ४ संग्रणो पृत् (२६६) ६७ 

सामान्यतः एका इंद्रियाचे शरीर १ हजार योजनांचे असते. ते उत्कृष्ट आहे असे समजावे दोन | इंद्रिवांचे 
शंत्रादिकांचे शरीर १२ योजनांचे जाणावे. कृमीकीटकांचे तीन इंद्रियांचे शरीर ३ कोसांचे समजावे. ्रमरादिकाँचें 
चारइंद्रियांचे शरीर ४ कोसांचे आणि पाच इंद्रिये असणाया जीवांचे शरीर १ हजार योजनांचे म्हणजे ४ हजार 
कोसांचे असते असे जाणावे. ॥२६७॥ है 

(समीक्षक) चार-चार हजार कोसांची शरररे असतील तर पृथ्वौच्या पाठौवर फारच थोडी माणसे गहू 
शकतील. शेकड़ो माणमांनी हा भूगोल अगदी ठासूर भरला जाईल. कोणाला हिंडाफिरायला जागाही राहणार 
नाही मग ती माणसे जैगानाच विचारतील की आम्ही कोठे राहायचे ? तेव्हा जैन लोक त्यांगा कदाचित आपल्या: 
घरातच ठेवून पेतील. परंतु चार हजार कोम लांब शरीर असणायया एका माणसाला राहण्वासाठी किमान ३२ 
हजार कोस लांब-रंंद असणारे घर तरी पाहिजे. असे एक घर बांधण्यासाटी जैनांची सारी संपत्ती खर्च झाली तरी. 
ते तवार होऊ शकणार नाही. एवढ्या मोठ्या आठ हजार कोस लांबीच्या घराचें छप्पर तयार करण्यासाठी 
लागणारे वासे कोदून आणणार ? आणि त्या घराला आधारासाठी मध्ये खांब लावला तर त्यात राहणाय' 
माणसाला आत प्रवेशच करता येणार नही. म्हणून असल्या गो खोट्याच होत असतात. 

ते थूला पल्‍ले बिहु संखिज्जाचे बहूंति सब्बेलि। 

ते इक्किक्क असंखे। सुहमे खम्मे पकप्पेह।॥॥ प्रकरण. भाग ४, लपुकेजमपासप्रकरण पूत्र ४ 

पूर्व स्रंगितल्या प्रमाणे एक अंगुल केसांच्या तुकडयांनी चार कोस औरस-चौरस व तितकाच खोल खट्टा 
भरावा. अंगुरा एव्या केमांचे एकृण तुकडे वीस लाख, सत्तावम्न हजार एकशे बावतन्न होतात. एक बन योजन 
पल्योपम जागेमध्ये मावणाय्ा सर्व स्थूल केसांच्या तुकहधांची संख्या जास्तीत जास्त ३३०, ७६२, १०८, 
२४६, ५६२, ५४२, १९९, ६०९७, ५३,६१,०००,०००० एवढी होते. हाही संख्यात काल होतो. पूर्वी 
पांगितल्याप्रमाणे एका केसाच्या तुकड्याचे असंख्यात तुकडे मनाने कल्पना करून जाणावेत. तेब्हा ते असंख्यात 
सूक्ष्म रोमाणू होतील, 

(समीक्षक) अशी आहे यांची गणनेची रीत. पहा ! एका अंगुलाएवढ््ा केसाचे किती तुकडे झाले हित 
याची गणना कोणाला ठरी करता येईल कांब ? शिवाय त्यानंतरही त्या एकेका तुकब्ांचे असंख्य तुकडे केले 
आहेत अशी कल्पना ते कर्तात. यावरून हे ही सिद्ध होते की पूर्वोक्त ुकडे हाताने केले असावेतत, जेव्हा हाताने 
होऊ शकले नाहीत तेव्हा मनाने केले. खरें तर एक अंगुछ केसाचे अस्ंख्य ठुकड़े करणे कधीतरी शक्य 


आहेकाय? 
'गुलजोयणलरक बडविरकंभी। 
लबणाई यासेसा। बलयाभा दुगुण दुगुणणाय॥ प्रकरण. भाग ४ लपुक्ेत्रमा. पृत्र १२ 
जम्बुद्ीपचे क्षेत्रफक १ लाख योजने एवढ़ें असून ते पोकछ आहे. बाकी लवणादी सात समुद्र व सात द्वीपे 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ड्श्द्व बारावा समुल्लास 


यांची क्षेत्रफके जंबुद्वीपाच्या दुष्पट आहेत. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे या एका पृथ्वीवर जम्बुद्रीपादी सात द्वीपे व 
समुद्र आहेत.॥१२॥ 

(समीक्षक) दुस्‍े द्वीप जंबुद्रीपाहन मोठे असू त्याचे क्षेत्रफल २ लाख योजन आहे. तिसरे द्वीप चार लाख 
योजनांचे, चौथे आठ लाख योजमांचे, पाचवे सोका लाख यो जनांचे, सहावे बत्तीस लाख योजनांचे व सातवे 
चौसष्ट लाख योजनांचे आहे. एवढेच किंवा: याहून मोठे असर समुद्रांच्या परिमाणाचे ह्वा पन्राह सहस्त्र परिधि 
असणाच्या भूगोलात कसे सामावू शकतील यावरून ही गोष्ट खोटी आहे. 

कुरु नड़ चुलसी सहसा। छच्चेबन्तरनईउ पड़ बिजय॑। 

महा नईड। चउदस सहसाउ पत्तियं ॥। प्रकरण. भाग ४, लपुक्षेत्रममा, ६३ 

कुरु्षेत्रामध्ये ८४ हजार नद्या आहेत. ॥६३॥ 

(समीक्षक) कुरुक्षेत्र हा फार लहान प्रदेश आहे. तो न पाहताच एक धादांत खोटी गोष्ट लिहिण्यात यांना 
पुल्लीच लाज वाटली नाही, 

जामुत्तराउ ताउ। इगेग सिंहासणाउ अडडपुब्बं । चउसुत्रि तासु नियासण, 
दिसि भवजिण मज्जण होई ।। प्रकरणस्ताकर, घाग ४, लघुझषेजमा, मू १९ 

त्या शिच्या थेट दक्षिणेला व उत्तेला एक-एक पिंहासन अहे हे जाणावे. त्या शिर्ंची नावे दक्षिणेकडील 
अतिपांडुकंबला आणि उत्तेकडील अतिरक्तकंबला आहेत. त्या सिंहासनांवर तीर्थंकर बसतात, ॥ १९॥ 

(समीक्षक) आता यांच्या ती्करांचे जन्मोत्सवादी कर्ण्याच्या शिवा पाहा ! अशीच यांची मुक्तीची 
सिद्धशिला आहे, अशा वांच्या अनेक गोष्टी घोटाब्याच्या आहेत. कुठवर लिहावे ? परंतु पाणी गाढ्वून पिणे, 
सुक्ष्म जीवबांबर नाममात्र दया करणे आणि रात्री जेवण न करणे या यांच्या तीन गोष्टी चांगल्या आहेत. वांच्या 
बाकी सर्व गोष्टी अशक्य कोटीतील आहेत. 

आम्ही जे थोडक्यात सांगितले आहे. त्यावरून बुद्धिमान लोक पुष्कक्र काही समजून घेतील. आम्ही 
केवक् नपुन्या दाखल लिहिले आहे. यांच्या सगल््या अशक्य गोष्टी लिहायला बसलो तर इतके ग्रंथ तवार होतील 
की एक मनुष्य जन्मभर बाचीत राहिला तरी ते संपणार नाहीत. म्हणून ज्या प्रमाणे शितावरून भाताची परीक्षा 
करतात त्याप्रमाणे या संक्षिप्त विवेचनावरून शहाष्या लोकांना पुष्कक गोष्टी माहीत होतील. बुद्धिमान 
माणसांना फार विस्ताराने सांगावे लागत नाही. कारण केव दिग्दर्शन केले तरी तेवह्यावरून ते सर्व काही 
जाणतात. यानंतर खिस्ती पंथाविषयी आम्ही विवेचन करणार आहोत. 

इति श्रीमदयानन्द सरस्वती स्वामि निर्मिते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषविभूषिते नास्तिकमतान्तर्गतचार्वाकबौद्धजैनमतस्वण्डनमण्डनविषये 
द्वादश: समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥१२॥ 


सत्यार्थ प्रकाश 32१७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


डा (३) 


या बावबलावर आधारलेला पंथ फक्त खिस्ती लोकांचाच नसून वहुदी करे लोकांच्या पंथांचाही त्यात 
समावेश होतो, या तेराव्या समुल्लासात आम्ही फक्त खिस्ती पंथाचौच चर्चा केली आहे. याचे कारण असे की. 
आजकाल बायबलाच्या पंथाचे अनुवाची मुख्यतः छिस्ती लोक असून यहुदी वारे इतर लोक गौण आहेत. 
मुख्य गोष्टीचे ग्रहण केले की त्यामध्ये गौण गोष्टीचे ग्रहण बेन जाते, म्हणून यात यहुदी लोकांचा समावेश 
आहे असे समजावे. गांचा जो विषय आम्ही या प्रकरणात लिहिला आहे. तो केवक बायबलातील ज्या त्या 
खिस्ती, यहदी कौरे सर्व पंधाचे लोक मानतात आणि आपल्या पंथाचे मृछ्ठ कारण आहे असे समजतात. 

या ग्रंथाची अनेक भाषांतरे झाली आहेत. या पंथातील मोठमोठ्या पादयांनीच ही भाषांतरे केली 
आहेत. त्यातील देवनागरी (हिंदी) अथवा संस्कृत भाषांतर वाचल्यानंतर माइया मनात बायबलबाबत अनेक 
शंका उतपन्न झाल्या. त्यापैकी काही शंका या तेराव्या समुल्लासात सर्वाच्या विचारासाठी मी लिहिल्या आहेत, 
मी हे लिखाण केवक सत्याची वृद्धी व असत्याचा राप्त व्हावा या हेतूनें केले आहें. कोणाला दु:ख ब्वावे, 
कोणाचे नुकसान करावे अथवा कोणावर खोटे दोषारोप करावेत यास्ताठी हे लिखाण केलेले नाही. याचा 
अभिप्राय पुढ्दील लेखात सर्वजण समजून घेतील की हा ग्रंथ आणि याचे मत कसे आहे ? या लिखाणाचे हे 
प्रयोजन आहे की, सर्व लोकांगा वास पाहणे, त्याचे श्रवण व त्यासंबंधी लेखन करणे सहज होईल आणि 
कोणीही याचा पक्षी प्रतिपक्षी होऊन विचाराने हे ईसाई मत आंदोलन कसे आहे हे जाणतील. यामुक्रे एक हेतू हा 
सिद्ध होईल की, लोकांचे धर्मविषयक ज्ञान वाढेल आणि सत्यासत्य व कर्तव्याकर्तव्य या बाबतीत आपण काय 
केले पाहिजे हे त्यांना कक्ेल. त्यायोगे सत्य व कर्तव्य कर्माचा स्वीकार आणि अस्तत्य व अकर्तव्य कर्माचा 
परित्याग करणे त्यांना सोपे जाईल. 

सर्व लोकांना उचित आहे की त्यांनी सरगब्ल्यांची पंधविषयक पुस्तके वाचाबीत, समजून ध्यावीत, त्यातील 
गोष्टीविषयी आपली संमती अथवा असंमती व्यक्त करावी किंवा लिहावी नाहीतर ऐकावी. कारण माणूस जसा 
वाचनाने पंडित होतो तसा श्रवणाने बहुश्रुत होतो. जर श्रोता दुस॒याला समजाऊ शकत नसला तरी स्वत: समजू 


खिश्चन पंथाची समीक्षा डश८ट तेराबा समुल्लास 


|... | जे कोणी पक्षपाताच्या आहारी जाऊन पाहतात त्यांना आपले किंवा दुप्रयांचे गुण-दोष ककतत 
नाहीत. माणसाचा आत्मा वधायोय सत्यासत्याचा निर्णय करण्यास समर्थ असतो. त्याने स्वतः: जेवढे काही 
बाचले अथवा ऐकले असेल तेवद्यावरून तो निर्णय करू शकतो. दोन्ही पक्षांच्या लोकांना। 'एकमेकांच्या 
मतांविषयी नीट माहिती नसेल, ते फक्त आपल्याच पंथाविषयी जाणत असतील व दुसयांच्या पंधाविषयी 
अन्ञानी अप्रतील 7 त्यांच्यामध्ये वधायोग्य संवाद घड्डून ये शकत नाही. उलट अज्ञानी लोक भ्रमरूपी 
खड्डयात जाऊन पडतात. अस्े होऊ नये म्हणून या ग्रंधामध्वे सर्व प्रचलित पंथांची थोडक्यात चर्चा लिहिली 
आहे. यावरून त्या पंथातील इतर गोष्टी डा आहेत की खोट्या याविषयी वाचकाला अंदाज बांधता येईल. 
जी सर्वमान्य सत्ये आहेत ती सर्व पंथात सारखीच आहेत. मतभेद होतात ते खोटवा गोष्टीच्या संबंधात किंवा 
एक सत्य आहे तर दुसरे असत्य आहे तरीही थोडाफार वादविवाद होतो. जर वादी-प्रतिवादी सत्यासत्याचा 
निर्णय करण्यासाठी वादविवाद करतील तर अवश्य निर्णय होईल. 

आता मी या तेगव्या समुल्लासात खिस्ती पंथाविषयी थोडेसे विवेचन करून ते सर्वांसमोर ठेवतो. ते के 
आहे वाचा वाचकांनी विचार करावा. 


अलमतिलेखेन विचक्षणवरेषु 


मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेढ्ा “सत्यार्थ प्रकाश' या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेढी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 


म्हणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुठून ही वाचन केले तरी 
वाचकांना निश्चितच लाभ होईल. 


5 सा ऋऋऋऋऋ (7. महर्षि दयानंद सरस्वती 


ख़़िश्चन पंथाची समीक्षा 


आता आम्ही खिस्ती लोकांच्या पंधाविषयी लिहितो. 5 
बायबल ईश्वरकृत आहे किंवा नाही ? प्रधम आम्ही बायबलाच्या तौरेत भागाविषयी लिहितो :- 

आकाश, पृथ्वी आणि सृष्टि उत्पत्ति 

(१) आरंभी ईश्वराने आकाश व पृथ्वी उत्पन्न केली. पृथ्वी बेडौल व उजाड होती. सखोल पाण्यावर 
अंधार होता आणि ईश्वराचा आत्मा पाण्याच्या पृष्ठ भागावर डोलत होता. -उत्यत्ति अध्याय १, ओब॑ १, २ 

(समीक्षक) तुम्ही आरंभ कशाला महणता ? 

(खिस्ती) सृष्व्या प्रथम उत्पत्तिला, 

(समीक्षक) हीच सृष्टि प्रथम उत्पन्न झाली काय ? हिच्या पूर्वी ती कधीच उत्पन्न झाली नक्हती काय ? 

(खिस्ती) आम्हाला ते माहौत नाही. ती झालौ होती की नव्हती ते ईएवर जाणे. 

(समीक्षक) तुम्हाला जर ते माहीत नाही तर ज्या या पुस्तकातून शंकेचे निवारण होऊ शकत नाहीं 
त्याच्यावर तुम्ही विश्वास का ठेवला ? आणि बाच पुस्तकाच्या आधारे लोकांना उपदेश करून या संशयग्रस्त 
खिसती पंथात तुम्ही का फसविता ? त्याऐवजी नि:संदेह सर्व शंकांचे निवारण करणाया वेदमताचा स्वीकार 
तुम्ही का करीत नाही ? तुम्हाला ईश्वराच्या सृष्टि ज्ञान नाहीतर तुम्ही ईश्वराला कसे जाणणार ? तुम्ही आकाश 
कशाला मानता ? 

(खिस्ती) पोकल्लीला आणि वरवे. 

(समीक्षक) पोकदीची उत्पत्ति कशी झाली ? कारण हा पदार्थ विभू, अत्यंत सूक्ष्म आणि वर खाली 
एकसारखा आहे. जेव्हा आकाश उत्पन्न झाले नब्हते तेब्हा पोकल्ली व अबकाश हे होते की नाही ? जर ते नसेल 
तर ईश्वर जगाचे कारण आणि जीव कोठे राहत होते ? अवकाशाशिवाय कोणताही पदार्थ स्थिर राह शकत 
नाही. म्हणून तुमच्या बायवलातील हे विधान बरोबर नाही. ईश्वर बेडौल आणि त्याचे ज्ञान-कर्म बेडौल असते 
की सर्वव्यवस्थित असते ? 
खिश्चन पंथाची समीक्षा ड२० तेरावा समुल्लास 


न इ2ॉँॉँॉॉॉ:-स्‍िऑ्््_ २ यीा..तल_ल.लहलहलहलहुलुलुुल.लुलुलक्‍लक्‍लक्‍लुुक्‍क्‍.क्‍ुहुवुतुनुहुह83ह7फ_ 


(खिस्ती) सर्व सुडौल उसते. 

(समीक्षक) तर मग येथे ईश्वराने निर्माण केलेली पृथ्वी बेडौल होती असे का लिहिले आहे ? 
(खिस्ती) बेडौल याचा अर्थ ती उंच-सखल होती व सपाट नब्हती. 

(समीक्षक) मग ती सपाट कोणी बनविली ? आजही ती उंच-सखल नाही काय ? ईश्वर सर्वज्ञ आहें. 
क्‍ त्याचे कोणतेही काम, कृती बेडौल असू शकत नाही. त्याच्या कामात कधीच भूलचूक होंऊ शकत 
नाहीं. बायबलमध्ये ईश्रराची सृष्टि बेडौल असे लिहिली आहे. म्हणून ते पुस्तक ईश्वरकृत असू शकत नाही. 
प्रधम हे सांगा की ईश्वराचा आत्मा काय पदार्थ आहे ? 

(खिस्ती) तो चेतन आहे. 

(समीक्षक) तो माकार आहें की निशाकार ? व्यापक आहे की एकदेशी ? 

(खिस्ती) तो निराकार, चेतन व व्यापक आहे. परंतु एका सिनाई पर्वत, चौथा स्वर्ग (आकाश) करे 
ठिकाणी तो विशेषकरून राहतो. 

(समीक्षक) तो निराकार असेल तर त्याला कोणी पाहिले आहे ? आणि व्यापकाचे जलावर डोलणे कधी 
होऊ शकत नाही. बे! जेब्हा ईश्वराचा आत्मा पाण्यावर डोलत होता तेव्हा ईक्षेर कोठे होता ? यावरून हेच सिद्ध 
होते की ईश्रराचे शरीर कोठेतरी अन्यत्र असणार; अधवा आपल्या आत्प्याचा एक तुकडा त्याने पाण्यावर 
तरंगत ठेवला असणार. तसे असेल तर तो कधीच विभू व सर्वज्ञ होक शकत नाही. तो विभू नसेल तर जगाची 
उत्पत्ती, धारण, पालन आणि जीवांच्या कर्मांची व्यवस्था अथवा प्रलय या गोष्टी तो कधी करू शकला नसता. 
कारण ज्या पदार्थचि स्वरूप एकदेशी असते. त्याचे गुण, कर्म, स्वभावही एकदेशी असतात, असे अस्ल्यामुल्ठे 
तो ईश्वर होक शकत नाही. कारण ईश्वर हा सर्वव्यापक अनंत गुण कर्म स्वभावयुक्त , सच्चिदानंदस्वरूप, नित्य, 
शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, अनादी, अनंत इत्यादी लक्षणांनी युक्त आहे असे वेदात सांगितले आहे. त्यालाच 
तुम्ही मानाल तरच तुमचे कल्याण होईल, नाहीतर नाही. 

(२) आणि ईश्षरने म्हटले की, ''प्रकाश होवो'' आणि प्रकाश झाला आणि ईश्वराने पाहिले की, 
प्रकाश चांगला आहे, -'उत्पत्ति, अ. १, ओ. ३.४. 

(समीक्षक) ईश्वराचे बोलणे जडरूप प्रकाशाने ऐकले काय ? जर ऐकले असेल तर आजही सूर्य, दिवा व 
अभी यांचा प्रकाश तुमचे आमचे म्हणणे का ऐकत नाही ? प्रकाश हा जड़ अस़तो. तो कधीही कोणाचेही 
बोलणे ऐकू शकत नाही. ईश्वराने जेव्हा प्रकाश पाहिला तेव्हाच त्याला प्रकाश चांगला आह ? त्यापूर्वी त्याला 
ते माहीत नव्हते काय ? जर त्याला ते माहीत अस़ते तर तो पाहिल्यानंतर तो चांगला आहे असर त्याने का 
महटले ? जरत्याला ते आधीपासून माहीत नसेल तर तो ईश्वर नब्हे. म्हणून तुमचे बायबल ईश्ररोक्त नाही आणि 
त्यात वर्णिलेला ईश्वर सर्वज्ञ नाही. ॥ २॥ 

(३) आणि ईश्वेराने महटले आहे की पाण्यामध्ये आकाश (अवकाश) होवो; आणि ते पाण्यांना 
पाण्यांपासून विभक्त करो. तेव्हा ईश्वराने आकाश बनविले आणि आकाशाच्या वरील पाण्यांपासून वेगढे केले 


सत्यार्थप्रकाश ह२१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


किन 


आणि तसे झाले आणि ईश्वराने आकाशाला स्वर्ग म्हटले आणि संध्याकाकत व. ; झाली. दुससा दिवस 
उजाइला, -'उत्पत्ति, अ. १,ओ. ६,७५८ 

(समीक्षक) आकाशाने व पाण्यानेही ईश्वराचे ऐकले काय ? पाष्यामध्ये आकाश नसते तर पाणी कोठे 
राहिले असते ? पहिल्या ओबीत ईश्वराने आकाश निर्माण केल्याचे सांगण्बात आले आहे. मग पुन: आकाशाची 
निर्मिती करणे निरर्थक ठसते. आकाशाला स्वर्ग म्हटले आहे. ते तर सर्वव्यापक आहे. म्हणून स्वर्ग सर्वत्र आहे 
अस्े ठसते. म्हणून स्वर्ग वर आहे असे म्हणप्यात काही अर्थ नाही. एव्हाना सूर्व उत्पन्नच झालेला नव्हता. मग 
दिवस वरात्र कोदून झाले ? असल्याच अनेक अशक्य गोष्टी पुढील आयतामध्ये भरलेल्या आहेत. ॥३॥ 

(४) मगईक्षर म्हणाला की, ''आपण आपल्यासासखे स्वरूप देकन माणसाला आपल्यासास्खे बनवावे." 
आणि ईश्वराने माणसाला आपल्यासारखे स्वरूप देकन उत्पन्न केले. म्हणजे त्याने माणसाला ईश्वताच्या रूपात 
निर्माण केले. ईश्वेराने नर व नारी या रूपात माणसाची निर्मिती करन त्यांना आशीर्वाद दिला: 

(समीक्षक) ईश्वराने माणसाला आपल्यासारखेच स्वरूपात निर्माण केले होते तर ईक्षराचे स्वरूप पवित्र, 
ज्ञानरूप, आनंदमय इत्यादी लक्षणांनी युक्त आहे. मग माणूस त्याच्वासारखा का झाला नाही ? तो तसा झाला 
नाही याचा अर्थच हा की माणूस ईश्वरासारखे स्वरूप धारण करणारा नव्हता. माणसाला ईश्वराने निर्माण केले; 
आणि त्याला आपल्यासारखेच रूप दिले. त्याचे स्वरूप निर्माण करता येष्यासारखे आहे. म्हणून तो अनित्य 
कानाही ? शिवाय त्याने माणसाला कोदून निर्माण केले ? 

* (खिस्ती) मातीपासून, 

(समीक्षक) त्याने माती कशापासून निर्माण केली ? 

(खिस्ती) आपल्या सामथ्यनि, 

(समीक्षक) ईश्वराचे सामर्थ्य अनादी आहे की नवीन ? 

(ब्रिस्ती) अनादी आहे. 

(समीक्षक) जर अनादी असेल तर जगाचे कारण सनातन ठर्ते. मग अभावापासून भावाची उत्पत्ती 
कामासता ? 

(खिसती) सृष्टिच्या पूर्वी ईक्षराखेरीज दुसरी कोणतीच वस्तू नव्हती. 

(समीक्षक) जर नव्हती तर हे जग कशापासून बनले ? आणि ईश्वर सामरथ्य हे द्रव्य आहे की गुण ? जर 
तेद्रव्य अप्लेल तर ईक्षराहन वेग अस्ादुसा पदार्थ अस्तित्वात होता; आणि जर तो गुण असेल तर गुणापासून 
द्रव्य कधी बनू शकत नाही. ज्याप्रमाणे रूपपासून अनी आणि रसापासून पाणी बनत नाही आणि ईश्वरापासून 
जग निर्माण झाले असते तर ते ईश्वरासारखे गुण, कर्म व स्वभाव असणारे बनले असते. परंतु ते ईश्वराच्या 
गुणकर्मस्वभावासारखे नसल्यामुके ते ईश्वरापासून बनलेले नाही परंतु जगाचे कारण असणान्या परमाणु वौरे 
नावे असलेल्या जडाने बनले आहे हेच सिद्ध होते. जगाच्या उत्पत्तिसंबंधी वेदादी शा्््रांमध्ये जे लिहिलेले आहे 


खिएचन पंथाची समीक्षा डर२ तेराबा समुल्लास 


तेतुम्ही मान्य करा. ज्यात ईक्षर हा मृष्टिकर्ता आहे असे सांगितले आहे. ( आदमचे) आंतरिक स्वरूप जीवासारखे 
आपणि बाह्मस्वरूप माणसासारखे आहे. मग ईश्वराचे स्वरूप तसे का नाही ? कारण आदम हा ईश्वरासारखा 
बनला तरईश्वरही आदमसारखाच असला पाहिजे. ॥४॥ 

(५) आणि त्या महान परमेश्वराने जमिनीवरच्या धुल्लीपासूस आदिमानव बनविला आणि व्याच्या 
नाकपुडबांत प्राणवायू फुंकला. त्याबरोबर आदम हा जिवंत प्राणी झाला आणि महान पस्े श्वराने एडनमध्ये 
पूर्वेच्या बाजूस एक बाग तथार केली आणि जो आदम त्याने बनविला होता त्याला तेधे ठेवले. मग त्या बागेच्या 
मध्यभागी जीवनाचा वृक्ष व बरे-वाईट जाणण्याचे झाड़ जमिनीतून उगविले, -'उत्प्ति', अ. २, ओ. ७-९ 

(समीक्षक) जेव्हा ईक्षरने एडरमध्ये बाग तवार करन त्यामध्ये आदमला ठेवले तेव्हा त्याला पुन: तेथून 
हाकलून ब्वावे लागेल हे ईश्वराला माहीत नब्हते काय ? ईश्रगाने आदमला घुललीपासून बनविले, म्हणजे तो 
ईश्वराचे स्वरूप नव्हता आणि जर तो तसा असता तर मग ईश्वरही घुल्लीपासून बनला अप्तेल ? ईश्वराने याच्या 
नाकपुडांत श्वास फुंकला. तरतो श्वास ईश्वेसस्वरूप होता की वेगका ? तो वेगछा असेल तर माणूस ईश्वराचे 
स्वरूप नव्हता असे म्हणावे लागेल. जर तो एकच अस्ेल तर माणृतत आणि ईश्वर हे एकसारखे च म्हणाववाचे . 
जर ते एकसारखेच असतील तर माणसाप्रमाणे जन्म, मरण, वृद्धी, क्षय, क्षुधा, तृष्णा कौरे दोष ईश्वरामध्ये 
पेतील. मग तो ईश्वर कम्ता होक शकेल ? म्हणुन तौरेत ची ही गोष्ट बरोबर ठरत नाही; आणि हे पुस्तकही 
ईश्वर्कृत ठरत नाही. ॥५॥ 

आदमच्या बरगडीपासून स्त्री उत्पत्ति 

(६) आणि महान परमेश्वराने आदमला गाढ़ झोप आणली व तो झ्ोपी गेला. त्यावेल्ी परमेश्षराने 
आदमच्या छातीच्या फासत््यांपैकी एक फासल्ली काहली आणि तिची जागा मांसाने भरून काहली, मग महान 
पसमेश्रराने आदमच्या त्या फासक्लौपासून एक खली बनविली आणि तिला आदमजबक् आणले. 

“उत्पत्ति, अ. २, ओ. २१-२२ 

(समीक्षक) ईश्वराने आदमला धुलीपासून बनविले मग त्यांच्या ख्लीलाही धुल्लीपासूर का बनविले नाही ? 
अणिद्नीला हाडपासून निर्माण केले ते आदमला हाडापासून का बनविले नाही ? नरापायून उत्पन्न झाल्यामुके 
त्रीही नारी तर नारीपासून उत्पन्न होत असल्यामुल्े नर व्हावयाला पाहिजे. त्या दोधांमध्ये परस्परांविषयी प्रेम 
असले पाहिजे. पुर्ष जस्ा आपल्या पतीवर प्रेम करतो तसे स्लीनेहीं आपल्या पतीवर प्रेम केले पाहिजे, 
विद्वजनांनो, ईश्वराची पदार्थविद्या म्हणजे फिलॉसॉफी कशी चमकते आहे. जर आदमची एक फासकी कादून 
श्री बनविली अहे तर सर्वच पुरुषांच्या छातीत एक फासली कमी का अस्त नाही ? तसेच स्नीच्या छातीत एकच 
फासक्ली असली पाहिजे. कारण ती एका फासल्लीपासून बनलेली आहे, ज्या सामग्रीपासून सारें जग बनविले 
त्या सामग्रीपासून ख्लौचे शरीर बनू शकत नव्हते काय ? म्हणून बायबलचा हा सृश्क्रिम सृश्टिविद्येच्या 
विरुद्ध आहे.॥६॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ड२३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


; सैतान व 

(७) महान परमेश्वराने जे पशू बनविले होते त्यांमध्ये साप धूर्त होता आणि त्या ख्नौला म्हटले; "तूया 
बागेतील प्रत्येक झाडाचे फछ खाऊ नको, असे ईश्वराने निश्चित सांगितले आहे काय ?” स्त्री सापाला 
महणाली, “आम्ही या बागेतील इतर झाडांची फल खातो. परंतु 'बागेच्या मधोमथ असलेल्या त्या क्षाड़ाचे 
फबतुम्ही खाऊ नका व त्याला स्पर्शही करू नका. तसे कगाल तर मरून जाल." तेव्हा साप ख्लीला महणालों, 
“'तुम्ही मुल्नीच मरणार नाही. कारण ईश्वराला माहौत आहे की ज्या दिवशी तुम्ही त्याचे फल खाल त्यादिवशी 
तुमचे ढोढे उघडतील आणि बरे व वाईट ओकखण्याच्या बाबतीत ईश्षरासारखे बनाल."' मग त्या झाडाचे फल: 
खाण्यास स्वादिष्ट, दिसायला सुंदर व बुद्धी देशारे आहे, असे जेव्हा त्या स्नीने पाहिले तेव्हा तिने त्या झाड़ाचे 
फछ्र काढून खाल्ने आणि आपल्या नव्यालाही दिले. त्याने ते खाह्ले. तेब्हा त्या दोघांचे डोढे उघडले आणि: 
आपण नम आहोत हे त्यांच्चा लक्षात आले. मग त्यांनी उंबराची पाने एकत्र शिवृन आपल्यासाठी वल्च 
तथारकेले. । 

मग महान पसेक्षराने सापाला सांगितले, "हे जे केले अहेस त्यामुके तू सर्व गुरादोरंहून आणि वन्य 
पशुपक्ष्यांहर अधिक शापित होशौल. तू आपल्या पोटावर सरपटत राहशौल आणि जन्मभर माती खाते 
राहशील, मी तुह्यामध्ये व ख्लीमध्ये आणि तुल्या वंशात व तिच्या वंशात वैर निर्माण करून ठेवीन, माणूसतुझ्े 
डोके ठेचील आणि तृ त्याच्या टाचेला चावा घेशौल.' मग त्याने ख्नौला सांगितले की, "मी तुझे द:ख आणि: 
गर्भधारण खूप वाढवीन. तू दुखाने लेकरे प्रसवशौल, तुझी ओढ तुझ़या तवयाकड़े राहील आणि तो तुह्यावर 
प्रभुत्व गाजवील.' मग तो आदमला म्हणाला, "तू आपल्या पलौचे स्ांगणे ऐकलेस आणि ज्या झाड़ाचे फक्र 
तू खाऊ नकोस असल मी सांगितले होते त्या झाडाचे फक तू खाल्लेस. म्हणूर भूमी तुइ्यासाठी शापित झाली. 
आहे. तू जन्मभर कष्ट करून तिचे फक्र खाशील, ती तुझचयासराठी कारेकुटे उपवील आणि तू शेतीतील भाजीपाला 
खाशील."' -'उत्मत्ति;अ.३, ओ.-७, १४-१८ 

(समीक्षक) खिस्ती लोकांचा ईश्वर सर्वज्ञ असता हर त्याने या लबाड सापाला महणजे सैतानाला का 
निर्माण केले अस्॒तते ? असा दुष्ट सैतान ज्या ईश्षराने निर्माण केला तो ईरच त्या गुन्ह्माचा वाटेकरी आहे. कारण 
त्याने त्याला दुष्ट बनविले नसते तर त्याने दुश्पणा कशाला केला असता ? आणि जर तो पूर्वजन्म मानीत नाही 
तर काही अपराध नसताना त्याला त्याने पापी का बनविले ? खरे म्हणाल तर तो साप नव्हताच, तो मनुष्यच 
होता. कारण तो मनुष्य नसता तर तो माणसाची भाषा कशी बोलू शकला असता ? जो स्वत: खोटा असतो व 
इतरांना खोट्या मागनि नेतो त्याला सैतान म्हटले पाहिजे. वस्तुत: येथे सैठान सत्यवादी होता आणि म्हणून 
त्याने त्या ख्रीची दिशाभूल केलेली नव्हती. उलट त्याने खरे तेच सांगिठले होते, आणि ईश्वराने आदम व हव्वा 
(ईह) यांना असे खोटेच सांगितले होते की, “ तुम्ही वा झाड़ाचे फक् खाल तर मराल.'' तो वृक्ष ज्ञानदाता 
आणि अमर बनविणारा असताना त्याचे फल खाण्याची मनाई ईश्वराने का केली ? ज्याअर्थी त्याने ते फ वर्ज्य 


खिएचन पंथाची समीक्षा डर तैराबा समुल्लास 


त्याअर्थी तो ईश्वर खोटा आणि दिशाभूल करणारा ठरतो. कारण या वृक्षाची फछ्े माणसाला ज्ञान व 
सुख देणारी होती, अज्ञानदायक व मृत्युकारक नव्हती. ईश्विराने त्या वृक्षाचे फक खाण्यास बंदी केली होती. 
त्याला तसे करावयाचे होते तर त्याने त्या वृक्षाची उत्पत्तीच कशाला केली होती ? ती जर त्याने स्वत:साठी केली 
असेल तर तो अज्ञानी वम्त्य होता काय ? आणि जर ती दुसयांसाठी केली असेल तर त्या वृक्षाचे फल खाष्यात 
कसलाच अपराध नव्हता. आजकाल कोणताच वृक्ष ज़ानदायक व मृत्युनिवारक असल्याचे पाहण्यात येत नाही. 
ईश्षराने त्या वृक्षाचे बीजही नष्ट कछन टाकले काय ? असल्या गोष्टी करणारा माणूस लबाड़ व कपटी ठरतो. 
मग ईश्वरही तसाच का ठछू नये ? कारण जो इतरांना फसवितो व ढोंगबाजी करतो तो कपटी व ढोंगी होईल. मग 
ईश्वरालाही कपटी व ढोंगी का म्हणू नये ? शिवाय त्याने त्या तिधांना त्यांचा काहीच अपराध नसताना शाप 
दिला. त्यामुल्ले ईश्वर अन्याय करणाराही ठरला. खरे तर हा शाप ईश्वरालाच लागला पाहिजे. कारण तो खोटे 
बोलला होता व त्याने त्यांची दिशाभूल केली होती. अशी ही त्यांची फिलॉसॉफि ! पूर्वी वेदनेशिवाय गर्भधारणा 
आणि मुलाचा जन्म होऊ शकत होता काय ? श्रम केल्याखेरीज कोणीतरी आपली उपजीविका चालवू शकतो 
काय ? पूर्व काटेकुटे अस्णारी झाड़े नब्हती काय ? आणि ईश्षगाच्या सांगष्याप्रमाणे भाजीपाला खाणे हे सर्व 
माणपसांच्या बाबतीत उचित होते तर बायबलाच्या उत्तरार्धात मांसाहाराविषयी जे लिहिले आहे ते खोटे ठरत 
नाही काय ? ते खरे अस्लेल तर आधी लिहिलेले हे खोटे ठरते. आदमचा कोणताच अपराध सिद्ध होत नसताना 
ख़िस्ती लोक असे का म्हणतात की आदमच्या अपराधामुल्े त्याची संतती असणारी सारी मानवजात पापी 
आहे ? असला मतग्रंथ व असला ईश्वर बुद्धिमंतांना कधी तरी मान्य होऊ शकेल काय ? ॥७॥ 

(८) आणि महान परमेक्षर म्हणाला, “'पाहा ! मनुष्य बरेवाईट जाणण्याच्या बाबतीत आमच्यापैकीच 
एक झाला.'' आणि आता असे होऊ नये की, त्याने आपल्या हाताने जीवनरूपी झाडाचे फढ तोड़ून खाबे आणि 
अमर व्हावे म्हणून ईश्वराने त्याला बाहेर हाकलून दिले आणि एडरच्या बागेच्या पूर्व दिशेस जीवनवृक्षाच्या 
रखवालीसाठी देवदूत तैनात केले आणि सर्व दिशांना सतत फिरत राहणारी चकाकती तलवार त्या वृक्षाच्या 
वाटेवर ठेवली, -'उत्नत्ति, अ.२, ओ. २२.२४ 

(समीक्षक) बे! ज्ञानाच्या बाबतीत आदम आपल्या तोडीचा बनला याबहल ईश्वराला अशी ईर्ष्या व 
भ्रम का झाला ? ती काय वाईट गोष्ट होती ? अशी शंकाच त्याला का आली ? कारण ईश्वराच्या तोडीचा 
कोणीही कधीही होऊ शकत नाही. परंतु या लिखाणावरून असेही सिद्ध होऊ शकते की तो ईश्वर नसून विशेष 
मनुष्य होता. बायबलामध्ये जेथे-जेथे ईश्वराचा उल्लेख वेतो तेथे-तेथे तो माणूस असल्यासारखाच लिहलेला 
आहे. आता पाहा, आदगच्या ज्ञानात वृद्धी होणार या कल्पनेने ईश्वर किती दु:खी झाला ! आणि त्याने त्या 
अमर वृक्षाचे फछ खाल्ले याबहल ईश्रराला त्याचा किती हेवा वाटला ! त्याने आदमला प्रथम जेव्हा त्या बागेत 
ठेबले तेव्हा त्याला हे भविष्यज्ञान नव्हते. म्हणून खिस्ती लोकांचा ईश्वर सर्वज्ञ नब्हता असे म्हणावे लागते. तसेच 
त्याने चमचमत्या तलवारीचा पहारा ठेवला. हे कामही माणसाचे आहे. ईश्राचे गाही. ॥८॥ 

(९) आणि कालांतराने काइन हा शेतकरी बनल्यावर भूमीतून पैदा केलेल्या फकांपैकी काही फके 


सत्यार्थप्रकाश ड२५ महर्षि दवानंद सरस्वती 


पसमरश्नराला अर्पण करण्यासाठी धेकन आला आणि आबेल हा मेंदपाकत बनल्यावर आपल्या मेंदरापैकी 
नुकत्याच जन्मलेल्या यहपुष्ट कोकरापैकी एक कोकरू पसमेश्नराला अर्पण करण्यासाठी घेकन आला, (काल 
व आबेल हे दोधे भाऊ आदम व हव्वा यांची मुले होती. पुढ्े काइनने आबेलला ठार मारले.) पसमेश्चगे 
आबेलचा आदस्सत्कार करून त्याची भेट स्वीकारली. परंतु काइन आणि त्याची भेट यांचा आदर त्याने केला 
नाही. त्यामुक्ते काइन फार रागावला आणि त्याचा चेहरा उतरला. तेव्हा पस्मेश्वर त्याला महणाला, “तू का 
रागावलास ? आणि तुझे तोंड का उतरले ?!' -'उत्पत्ति, अ.ढ;ओ.४-६ ५ 

(समीक्षक) ईश्षर मांसाहारी नसता तर मेंढराची भेट त्वाने का स्वीकारली अस्ती ? आणि आबेलचा 
सत्कार, तसेच काइनचा व त्याच्या भेटीचा ठिस्स्कार का केला ? उशा प्रकार त्यांच्यात भांडण लागल्यास्न 
आणि आबेलच्या मृत्यूला ईश्वरच कारणीघूत झाला आणि सामान्य माणसे जशी आपत्तात बोलतात तसेचहे 
खिस्ती लोकांच्या ईश्वराचे बोलणे आहे. बाग तयार करणे व तेथे वेणे-जाणे हेही माणसाचेच काम आहे; 
यावरून हे स्पष्ट होते की हे बायबल ईश्वराने रचलेले नसून माणसांनी लिहिलेले आहे. ॥ ९॥ 

(१०) जेब्हा पसमे्षराने काइनला विचारले की, “'तुझ्ला भाऊ आबेल कोठे आहे ?'' तेव्हा तो म्हणाला, 
“'मला माहीत नाही. मी माइया भावाचा राखणदार आहे की काव ?” तेका ईश्वर महणाला, “तृ काय केलेसत 
है ? तुझ्या भावाचे रक्त शब्द बनून मला जमिनौतून हाका मारीत आहे. आता तू पृथ्वीकडून शापित झाला 
आहेस."' -'उत्पति', अ.४, ओ:९-११. 

(समीक्षक) काइनला विचारल्याशिवाब ईश्ररला आबेलची हकीकत माहित नव्हती ? आणि रक्ताचा 
शब्द बनून तो कधी कोणाला हाक मारू शकतो काय ? या सगढ्या अज्ञानौयांच्या गों्टी आहेत, म्हणूनच हे 
पुस्तक ईश्वेराने किंवा विद्वानाने रचलेले असू शकत नाही. ॥१०॥ 

(११) आणि मेधूसलहच्या जन्मांनतर त्याचा बाप ईनक (हनोख) तौनशे वर्षे ईश्राबरोबर चालत 
रहिला, -'उत्पत्ति', अ.५, ओ.२२ 

(समीक्षक) वाहरे वा! खिस्ती लोकांचा ईश्वर मानव नप्तता ठर ईनक त्याच्या बरोबर कसा चालू शकला 
असता ? महणून खिस्ती लोक वेदोक्त निराकार ईश्वरालाउ पानतील हर त्यांचे कल्याण होईल. ॥ १ १॥ 

(१२) आणि मग असे झाले की जेव्हा माणत्े पृथ्वीवर वादू लागली आणि त्यांना मुली झाल्या तेव्हा 
ईश्रााच्या पत्रंगी मानवाच्या कन्या पाहिल्‍्वा. त्या सुंदर आहेत उप्र पाहुन त्याच्यापैकी त्यांनाज्या पस्तत पडल्या 
त्ांच्याशी त्यांनी लगे केली. त्या काली पृथ्वीवर त्यावेद्ी दानव होते आणि त्यानंतरही, जेव्हा ईशक्षराच्या 
पुत्रांचा मानवाच्या कन्यांशी संबंध जुद्दून आला तेव्ा त्यांगा मुले झाली. ती बलवान झाली. पूर्वीच्या काली जे 
प्रख्यात लोक होते तेच हे. ईश्वराने असे पाहिले की पृथ्वीवर माणसाची दुध्वा फार वाढली आहे आणि त्यांच्या 
मनांतील विचार व भावना या सदैव फक्त वाईटच असतात. तेव्हा माणसाला पृथ्वीवर उत्पन्न केल्याबदल 
पस्मेक्षर पस्तावला आणि त्याला फारदु:ख झालें, मग पसेश्वर म्हणाला की, ज्या माणस़ाला मी उत्पन्न केले त्या 


खिडचन पंथाची समीक्षा ब्र्द तेशवा समुल्लास 


हि पशु, सरपटणारे प्राणी व आकाशात उडणर पक्षी यांच्यापँत सर्वाना मी पृथ्वीवरून नष्ट कछून 
टाकीन. कारण त्यांना निर्माण केल्याबहल मला पश्चाताप होत आहे. -'उत्पत्ति, अ.६, ओ.!,२,४-४. 
(समीक्षक) खिश्चनांना विचारले पाहिजे की, “ईद्वराचे पुत्र कोण आहेत ?”' आणि ईश्वेताची बायको, 
सामू, सापरा, मेहुणा आणि नातेवाईक कोण आहेत ? कारण ईश्वराच्या पुत्रांती मानवांच्चा कन्यांशी विवाह 
केल्यापुढषे ईश्वर त्यांचा व्याही झाला; आणि त्यांच्यापायून झालेली पुले ही ईश्वराची नातबंडे झाली, अशा 
गोष्टी ईश्वराच्या बाबतीत खन्‍्या असू शकतात काय ? आणि ईक्नौी ग्रंथाह त्यांगा स्थान असू शकते 
काय ? यावरून हेच सिद्ध होते की अशा जंगली लोकांरी बायबल रचले आहे, जो सर्वज्ञ नाही व ज्याला 
भविष्यकाढ्ाचे ज्ञान नाही तो ईश्वर असूच शकत नाही. तो जीव आहे. जेव्हा त्याने सृष्टी बनविली तेव्हा 
कालांतराने माणपे दुष्ट बनतील हे त्याला कछले नाही काव ? तसेच पस्तावणे, अत्यंत दुःखी होणे, चुकीचे 
कृत्य करन नंतर पश्चात्ताप करणे करे गोष्टी द़िक्षमांच्या ईश्वेराच्या वाबतीतच घड़ू शकतात. वेदोक्त ईश्वेराच्या 
संबंधात त्या घडू शकत नाहीत. यावरून हेही सिद्ध होऊ शकते की खिस्ती लोकांचा ईश्वर पूर्ण विद्वान योगीही 
नव्हता. नाहीतर मन:शांती व ज्ञान यांच्या सा्ाने तो दुःखशोकापासून अलिप्त राहू शकला असता. अहो, 
पशुपक्षीहो दुष्ट झाले. तो ईश्वर सर्वज्ञ असता तर त्याला सा विषाद का झाला अप्तता ? त्यांचे कारण एवडेच 
की तो ईश्वर नव्हता आणि म्हणूर बायबल हा ईश्वरकृत ग्रंथ नाही. वेदोक्त परमेश्वर हा सर्व पापे, क्लेश, दुःखे, 
शोक हत्यादीपासून मुक्त असून तो 'सच्चिदानंदस्वरूप' आहे. त्याला खिस्ती लोकांनी मानले असते अथवा 
अजूनही मानतील तर ते आपला मनुष्यजन्म सफल बनवू शकतील.॥१२॥ 
नोहाची नोका 

(१३) त्या नौकेची लांबी ३०० हात, रुदी ५० हात आणि ऊंची ३० हात अप्ावी, ृ त्या नौंकेवून 
जाशील. तुझ्ष्याबरोबर तुझ्ी मुले, तुझी पली आणि तुझ्या मुलांच्या बायका असतील आणि साया प्राग्यांच्या 
जात॑पैकी प्रत्येकी दोन निवंत प्राष्यांना तू आपल्यावरोबर नौकेत थे. त्यायोगे तेवढे प्राणी दुद्याबरोबर जिवंत 
रहतील, दोन प्राण्यांपैकी एक नर व एक मादी अस्तावी. पक्ष्यांच्या एकेका जातीतून, गुररंच्या एकेका जातीतून 
आपि पृथ्वीवर सरपटणाय्य प्राष्यांच्या प्रत्येक जातौतून नर व मादी असे दोन-दोन प्राणी जिबंत राहण्यासाठी 
तुझ्याकढे येतील. तू स्वतःसाठी आहाराची सर्व सामग्री जमबून ठेव. तिचा उपयोग तुला व तय प्राष्यांना 
खाण्यासाठी हाईल. ईश्वराच्या या आज्ञेप्रमाणे नृह (नोहा) ने सर्व काही केले. -ठ.अ.६, ओ. १५, १८-२२ 
(समीक्षक) अशा ज्ञानविरोधी व अशक्य गोष्टी सांगणान्याला कोणीही विद्वान माणूस ईश्वर मानू शकेल 
काय ? कारण एवढ््या मोठ्या, लांब, रुंद व ऊंच नावेत हत्ती-हत्तीण, उंट-उंटीण (सरांडणी), वगरे कोट्यावधी 
प्राणी आणि त्यांच्या खाष्यापिण्याचे पदार्थ व नोडाचे सगे कुटुंब या सर्वांचा समावेश होणे शक्य आहे 
काय ? महणूनच हे पुस्तक मनुष्यकृत आहे आणि ज्याने हे लिखाण केले तो विद्वानही नव्हता. ॥१३॥ 
(१४) मग नोहाने परमेश्चरासाठी एक वेदी तयार केली; आणि सर्व पशुपक्ष्यामघील शुद्ध (पवित्र) प्राणी 


सत्यार्थ प्रकाश ह्छ ”  प्रहक्दयानवसरस्वती 


घेऊन हे (त्यांना बढ दिले) ... त्या सुरंधाने परमेश्षर प्रसन्न कक... ढः 
आपल्या मनात म्हणाला, “माणसासाठी मी पृथ्वीला ( भूमीला) पुन: कधी शाप देणार नही. 

मनातील भावना त्याच्या बालीशपणाने वाईट आहे आणि ज्याप्रमाणे मी सर्व प्राण्यांगा आता मारले आहे 
त्याप्रमाणे पुन: कधी मारणार नाही..' -'उल्तत्ति , अ. ८, ओ.२०-२१ 

(समीक्षक) वेदी वनविणे व होम करणे वा विद्वीच्या उल्लेखावरन या गोष्टी वेदांदून बायबलाने घेतल्या 
आहेत. परमेश्वराने सुगंध घेतला, याचा अर्थ त्याला नाकही आहे काय ? खिस्ती लोकांचा हा ईश्वर कधी शाप 
देतो तर कधी पस्तावतो. म्हणजे तो माणसासारखा अल्पज्ञच नाही काय ? तो कधी म्हणतो की मी आता 
देणार नाही. पूर्वी शाप दिला होता आणि पुन: देणार. प्रथम मर्वांना मान टाकले आणि आता महणतो। 
आता कधीच मारणार नाही !!! हा सारा पोरकटपणा आहे. ईश्वर किंवा एख़ादा विद्वान असें बोलत नसतो.. 
कारण विद्वानाचीसुद्धा गोष्ट आणि निश्चय स्थिर असतो. ॥ १४॥ 

(१५) आणि ईश्वराने नोहाला व त्याच्या मुलांना आशीर्वाद दिला आणि वे त्यांगा महणाला, “ तुम्ही 
सफढ व्हा'; आणि आपली संख्या खूप वाढवून तिने पृथ्वी भरून टाका. हालचाल करणार प्रत्येक जीवज॑तू 
तुमच्यासाठी खाद्य पदार्थ होईल. मी तुम्हाला हिरव्या पालेभाज्यांसारख्या सर्व वस्तू दिल्या आहेत, मात्र ज्या 
मांसात जीव आहे ते, म्हणजे रक्तासहित मांस खाऊ नका.."' -'उत्पत्ति', अ.९, ओ.!,३,४. 

(समीक्षक) एकाला प्राणकष्ट देकन दुसन्यांना आनंद देणारा हा खिश्चनांचा ईश्वर निर्दयी ठरत नाही 
काय ? जे आईबाप एका पुलाला मारून दुसया मुलाला खाऊपिऊ घालतात ते महापापी नसतात काय ? तशीच 
ही गोष्ट आहे. कारण ईश्वराच्या हृ्टीने सर्वच प्राणी मुलांसारखे आहेत. परंतु खिस्त्यांचा ईश्वर तसा नसल्यामुक्े 
तो कसायाचे काम करतो आणि त्यानेच सर्व माणसांना हिंसक बनविले आहे. म्हणून खिश्चनांचा ईश्वर निर्दय 
असल्याने पापी ठरत नाही काय ?॥ १५॥ 

(१६) आणि सर्व पृथ्वीवर एकच भाषा व एकच बोली होती. ... मग ते महणाले, “या! आपण जगभर 
पांगून जाऊ नये व आपले नाव व्हावे वासाठी आपण एक नगर वसव्‌ या आणि ज्याचे शिख्वर स्वर्गाला जाऊन 
भिडेल असा मनोरा बांधू या.'' माणसाची मुले जे नगर व मनोरा बांधीत होती ते पाहण्यासाठी परमेश्वर खाली 
उतरला. मग परमेश्वर म्हणाला, “'पाहा ! हे लोक एकच आहेत आणि त्या सर्वांचौ भाषा एकच आहे. त्यांनी 
असे काम करावयास सुरुवात केली आहे. म्हणुन ते जे काही मगात योजतील ते केल्याशिवाय राहाणार नाहीत, 
.... चला! आपण खाली उतरू आणि त्यांच्या भाषेत गोंध्त निर्माण करू. त्यामुढ्े त्यांना एकमेकांचे बोलणे 
कढ्णार नाही.' मग परमेश्षराने त्यांना सर्व पृथ्वीवर विखरून टाकले आणि त्यांनी वे नगर वसविण्याचे काम 
सोडून दिले. -'उत्वत्ति', अ.!२, ओ.१,४-६. 

(समीक्षक) जेव्हा संपूर्ण पृथ्वीच्या पाठीवर एकच भाषा बोलली जात असेल तेव्हा सर्व माणसे परस्परांशी 
अत्यंत आनंदाने वागत असतील. परंतु काय करणार ? या खिस्त्यांच्या मत्सरी ईशक्षराने सर्वाच्चा भाषेत गोंधक 
निर्माण करून सर्वांचा सत्यानाश केला ! खरोखर त्याने हा मोठाच अपराध केला. मैतानाच्या कृत्वाहन हे कृत्य 


खिडचन पंथाची समीक्षा ड्र्८ तेरावा समुल्लास 


| काव ? वावरून हेही लक्षात वेते की खिस्ती लोकांचा ईश्वर मरिनाई नावाच्या पर्वतावर 
राहत होता; आणि जीवांचे कल्याण व्हावे अशी त्याची इच्छा नव्हती. ईश्रराची गोष्ट जाऊ बा, कोणीही शाहणा 
माणूस असे करणार गाही आणि बायबल हा ईश्विरी ग्रंथ का होऊ शकतो. ॥१६॥ 

(१७) मगतो आपली पली सराइ (सारा) हिला म्हणाला, " हे पाहम ! तृदिसावला सुंदर आहेस है मला 
माहीत आहे ... म्हणून जेव्हा मिसतरी (ईजिप्तचे) लोक तुला पाहतौल तेव्हा ते म्वणतील की “ही याची बायको 
आहे,' आणि ते मला भारून टाकतील पण तुला निबत ठेवतील .... ठेब्ह त त्यागा असे मांग की, "मी याची 
बहीण आहे."' त्यायोगे तुझयामुक्े माझे भले होईल आधि तुझया कारणाने माक्े प्राण वाचतील."' 

+ उत्पत्ति, अ.१ २, ओ.११-१३ 

(समीक्षक) आता तुम्हीच पाहय ! असे बोलणारा अब्राहम हा डिस्ती व मुसलमान लोकांचा मोठा पैगंबर 
समजला जातो. त्याची कृत्ये अपत्य भाषणादी वाईट आहेत. ज्याचे पैगंबर अप्ते असतील त्यांना ज्ञानाचा किंवा 
कल्याणाचा मार्ग कसा सापडणार ?॥ १ ७॥ 

(१८) आणि ईश्वराने अब्राहमला सांगितले, “तू आणि तुझवान॑तर तुश्या वंशातील लोक पिठ्यान्‌ 
पिढया मानना करार पाहाल ... माझ्ा तुझ्याशी व तु्ष्यानंतर तुझ्या वंशातील इतर लोकांशी झालेला करार 
तुम्ही सर्वानी पाहावा. वो असता की तुमच्यापैकी प्रत्येक पुरुषाची सुंता करण्यात यावी .... आणि तुम्ही तुमच्या 
शिश्षाच्या टोकाचे कातड़े कापून टाका. ती तुमच्या माइयामधील कराराची खूण अप्लेल.... आणि 'पिद्धान्‌ 
पिया तुमच्यांतील प्रत्येक पुरुषाची जन्मल्यानंतर आठव्या दिवशी मुंता करावी. ते मूल घरात जन्मलेले अप्तो 
किंवा परक्‍्या माणसाकड्ून विकत घेतले ले, तुह्या रकताचे नसलेले अप्, त्याची मुंता अवश्य करावी, जो तुह्या 
घरात जन्पला असेल आणि तुझया वैशांनी विकत घेठलेला असेल त्याचीही मुंता अवश्य करावी, महणे मापा 
हा करार तुमच्या मांसामध्ये कायमचा टिकून रहील.... सुंता न केलेला मुलगा, ज्याच्या शिश्राच्या टोकाचे 
कातड़े कापलेले नाही असा जीव आपल्या लोकांपासून तुटला जाईल, कारण त्याने माझा करार मोडला 
आहे." -'उल्त्ति', अ.!७, ओ.९- १४. 

(समोक्षक) आता पाहा, ईश्वराची ही आज्ञा किती विचित्र व अमैसर्गिक आहे ! ईश्षराला सुंता अभिप्रेत 
असती तरत्याने मुछातच शिश्राच्या टोकावर काठड़े निर्माण केले ससते. ज्याअर्धी त्याने ते निर्माण केले आहे 
त्याअर्धी ते शिश्राग्रच्या रक्षणासाठी आहे. डोल्यांवील पापणीचे कातडे जसे ढोल्यांच्या रक्षणासाठी अप्ते 
तमेच हे आहे. कारण ते गुप्तस्थान अत्यंत नाजुक आहे. त्याच्यावर कातडे नसते तर एखादी मुंगी चावल्याने 
किंवा थोडीशी इजा ड्ाल्याने फार पीडा झाली अप्रती. शिवाय लघवी केल्यानत्र मूत्राचे शेवटचे थेंब कपड्याला 
लागू नयेत वौरे कारणांसाठी ते कातड़े आहे. ते कापणे वाईट आहे. जर हा ईश्वरी करार होता तर खिस्ती 
लोकांनी तो का मोडला ? ते आता सुंता का करीत नाहीत ? ही आज्ञा नेहमीसाठी आहे. तिचे पालन न केल्याने 
या ग्रंधातील एक शब्दही खोटा नाही, अशी जी साक्ष वेशूने दिली होती की व्यवस्था पुस्तकातील एक 
बिंदु ही असत्य नाही, ती खोटी ठरते. येशूची ही प्रतिज्ञा खरौ की खोटी याचा विचारही खिस्ती लोक 
करीत नाहीत.॥१८॥ 


सत्यार्प्रकाश ..... उ२ब३ ........ जह्रकत्तनक स्वत महर्षि दयानंद सरस्वती 


(१९) बंकर न्‍ संपवून ईश्वर त्याच्यापासून वर गेला. -'उ्ति, अ.१७, और 
(समीक्षक) यावरून असे सिद्ध होते की छिस्त्यांचा देव माणसासारखा किंवा पक्ष्यासारखा होता: तो. 
वरून खाली व खालून वर जात-येत होता. वहुधा तो कुणी जादूगारच होता, अस्े दिसते,॥ १९॥ है 
मांसाहार केला नर 
(२०) नंतर त्याला पक्ष मोर्चा मैदानात दिसला. तो दुपारच्या उन्हाच्या वेकली आपल्या। ह 
दारात बसला होता ... तो आपली हृष्टी वर करून पाहतो तो काय, त्याच्या जवक्न तीन माणसे उभी 
त्यांना पाहताच वो आपल्या तंबूच्या दारातून उदून त्यांगा भेटावबासाठी त्यांच्याकड़े धावत गेला आणि; | 
जमिनीपय॑ंत वाकून त्याना प्रणाम केला ... आषि रहणाला, ' है मश्या प्रभू! आता तुमची कृपाह्टी माइयाक 
झाली अस्नेल तर तुम्हांला अशौ विनंती करो की या दासाला सोडून जाऊ नका.. बुमची इच्छा अप्रेल तरमी 
थोड़े पाणी आणतो. त्याने तुम्ही आपले पाय धुवा आणि झाडाखाली विश्वांती घ्या ... मग मी भाकरीचा एक 
बुकडा आणीन. ती खाऊन तुम्ही तृष्त व्ा, नंतर पुढे जा. कारण यास्राढौच तुम्ही था दासाजवक आला 
आहात.''... तेब्हा ते महणाले, “'तू बोलतोस उसे कर." ... आणि अब्राहम धाईघाईने तंबूत असलेल्या 
साराकडे गेला आणि म्हणाला, ''धाई कर आणि ठौन मापे सपीठ लवकर तयार करन ते मद्लून पोछतया तवार 
का,” ... नंतर अब्राहम गुरांच्या कडपाकड़े धावत गेला आणि एक चांगले कोवल्े लुसलशीत वासरू निवडून 
त्याने ते चाकराकडे दिले. त्यानेही ते चटकन कापून साफसूफ केले. मगर त्याने लोगी, दूध व शिजविलेले 
वापनरू त्यांच्यासमोर आणून ठेवले आणितो त्यांच्या जबढच झाड़ाखाली उभा हिला आणि त्यांनी ते खाल. 
>उत्पत्ति, अ.१८, ओ. १-८. 
(समीक्षक) आता तुम्ही विचार करा, सजयांगो ! ज्यांचा ईश्वर वायराचे मांस खातो त्याचे उपाप्तक गायी, 
वाफरे पशूता खाल्ल्याशिवाय का सोडतील ? ज्याला मुल्लीच दवामावा नाही ; जो मांस खाण्यास: आतुर असतो 
तो ईश्वर कप्ता असू शकेल ? ईश्वरावरोबर जी दोन माणसे होती ती कोण होती कोण जाणे ! बहुधा समजते की 
ते जंगली माणसांचे टोछके असावे. त्यांचा जो म्होरक्या होता त्याचे गाव वायबलमध्ये ईशवाः अपे ठेवले 
अस्ावे. वा गोर्टीमुलेच बुद्धिमंत लोक बायबल हे ईश्वर्कृत पुस्तक आहे असे मानू शकत नाहौत आणि अज्ञा 
ईश्वराला ईश्वर समजत नाहीत. ॥२०॥ 
(२१) मग परमेक्षराने अब्राहमला विचारले, “सारा असे म्हणून का हसली की, मी म्हातारी असूनही मला 
नक्की मूल होईल काय ?”' परमेश्वताला कोणतीही गोषट अम्राध्य आहे काव ? - उतयत्ति, अ. १८, जो. ३-१४ 
(समीक्षक) आता खिस्त्यांचा ईशक्षराचा हा पोरकटपणा तुम्हीच पाहा. तो मुलांसारबा व सियांसारखा 
चटकन चिढतो आणि साराला टोमणे माखतो !!!॥२श॥ 
(२२) हेव्हा परमेश्षराने सोडोम व गोमोरा या शहरांवर स्वर्गातून गंधक व अमी यांचा वर्षाव कैला ... 
आणि ती शहर, त्यात रहणारे सारे नागरिक, सगल मैदाने आणि जे काही भूमौतून उगवले होते त्याचा त्याने 
नाश केला. -'उत्पत्ति, अ.१९, ओ. २४-२५ 


किकनपंधाचीसमीजझ ........ /8० कक सतल्लात तेरावा समुल्लास 


(समीक्षक) बायबलातील ईश्वराची ही लीलाही आता पाहा. त्याला मुलाबाक्रांचीही दया आली नाही. 
द जमीन उलटवून तिच्याखाली त्या सर्वाना गाडून, मारून टाकले. ते सगक्षेच अपराधी होते काय ? ही गोष्ट 
न्याय, दया व विवेक यांच्या विरुद्ध आहे. ज्यांचा ईश्वर असली कृत्ये करतो त्याचे उपासक तशी कृत्ये का 
करणारनाहीत ?॥ २२॥ 

मुलीशी बापाचा संभोग 

(२३) “चल, आपण दोधी आपल्या बापाला द्राक्षाची दारू पाजू आणि त्याच्याजवक्त झोपू आणि 
आपकल्या बापाचे बीज सुरक्षित ठेव्‌...' त्याप्रमाणे त्या रात्री त्या दोधीनी आपल्या बापाला दारू पाजली. मग 
थोरली मुलगी बापापाशी जाऊन निजली. दुसया दिवशी धोरली म्हणाली, ''आज रात्रीही आपण आपल्या 
बापाला दारू पाजू. मग तृ त्याच्या कुशीत जाऊन झोप. अशा प्रकरे आपण आपल्या बापाचे बीज जतन कछून 
ठेवू.' त्याप्रमाणे लूथच्या दोन्ही मुली आपल्या बापापासून गरोदर राहिल्‍या. -'उत्पत्ति, अ. १९,ओ.३२-३४-३६. 

(समीक्षक) पाहा ! ज्या दारूच्या नशेत बाप व मुलगी असले कुकर्म करण्यापासून परावृत्त होक शकत 
नाहीत असली दुष्ट दारू जे खिस्‍्ती लोक पितात त्यांच्या दुष्कृत्यांचा काय पारावार आहे ? म्हणून सजनांनी 
मद्रपानाचे नाव देखील घेऊ नये. ॥ २३॥ 

(२४) आणि आपण सांगितल्याप्रमाणे परमेश्षराने साराची भेट धेतली आणि त्याने वचन दिले होते वसे 
त्याने साराच्या बाबतीत केले आणि सारा गरोदर राहिली. -' उत्पत्ति, अ. २१,ओ. १,२ 

(सपीक्षक) आता विचार करा. साराची भेट घेऊन तिला गरोदर केली, हैं कसे घडले ? सारा आणि 
परमेश्वर या दोघांशिवाय तिसरा कोणी गर्भधारणेला कारणीभूत झालेला दिसतो काय ? सारा ही परमेश्नराच्या 
कृपेनेच गरोदर राहिली असे दिसून येते. ॥ २४॥ 

(२५) मग अब्राहमने भल्या पहाटे उठून भाकरी व पाण्याची पखाल घेतली व ती हाजिराच्या खांच्ावर 
ठेवली आणि मुलगाही तिच्या स्वाधीन करून तिला खाना केले ... तिने त्या मुलाला एका झुद्डुपात टाकून 
दिले. ... आणि ती त्याच्या समोर बसून जोरजोरात आक्रोश करू लागली..... तेव्हा ईश्षराने त्या मुलाचा शब्द 
ऐकला. - उत्पत्ति, अ. २१,ओ:!३-१७. 

(समीक्षक) आता पाहा ! छिस्तरी लोकांच्या ईश्वराची लीला. साग़चा पक्ष घेऊन त्याने हाजिगुला तेधून 
हाकलून लावले. जोरजोगत आक्रोश केला हाजिराने आणि देवाने शब्द ऐकला मुलाचा. ही किती विचित्र गोष्ट 
आहे | बहुधा हे मुलाचेच रडणे असावे असा ईश्वराला भ्रम झाला असावा. असला हा प्राणी कधी ईश्वर असू 
शकेल काय ? आणि बायबल हा ईश्वेरी ग्रंथ होऊ शकतो काय ? त्या पुस्तकात सामान्य माणसाच्या 
बचनाशिवाय दुसरे काही नाही. त्यात धोडेसे सत्य पण सर्व नरर्थक गोष्टीच भरल्या आहेत. ॥२५॥ 

(२६) आणि या गोष्टीनंतर असे झाले की ईश्वेराने अब्राहमची परीक्षा पाहिली आणि त्याला म्हटले की, 
“'हे अब्राहम ... इसहाक या तुझया एकुलत्या पुत्रावर तू खूप प्रेम करतोस. त्याला घेऊन ते मोरिया देशात जा 


सत्यार्थ प्रकाश ड३१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


| तेथील मी सांगेन त्या एका डोंगरावरत्याचा होम कर.” ... त्यप्रभाणे अब्राहमने आपला मुलगा इसहाक 
याला बांधून लाकडाच्या वेदीवर ठेवले..... मग अब्राहमने हातात सुरा। घेकन आपल्या मुलावर त्याचा वार 
कर्ण्यासाठी त्याने हात वर उचलला ... तेब्हा परमेश्ररच्या दूताने स्वर्गातून त्याला ओरडून सांगितले की, 
“अब्राहम, अब्राहम ! तू आपल्या मुलावर हात टाकू नकोस. त्याला काही करू नकोस. कारण तू ईश्वरला 
भितोस हे आता मला समजले आहे.”' -'उत्मति, अः२२, ओ. १.२९-१२: 

(समीक्षक) आता स्पष्ट झाले की हा बायबलातील ईश्ररसर्वज्ञ नयून अल्पज्ञ आहे आणि अ्राहमही एक 
भोव्ाभाबड़ा माणुस होता. तसे नसते तर त्याने जे केले ते केले नसते आणि जर ब्रायबलातला ईश्वर सर्वजञ 
अस्तता तर अब्राहमच्या भविष्यातील श्रद्धेचे ज्ञान जाणले असते. यावरून खिस्त्यांचा ईश्वर सर्वज्ञ नाही याची 
खात्री पटते.॥२६॥ 

(२७) महणूत तुम्ही आमच्या कवारीपैकी एक निवडून तिच्यात तुम्ही आपल्या मृत व्यक्तीला पु... पु 
तुप्ही मृत माणसाला पुरावे हे बरे...-'उ्पत्ति, अ.२३, ओ. ३. 

(समीक्षक) प्रेत पुणण्याने जगाचे फार नुकसान होते. कारण ती कुजून वातावएण दुर्गधवुक्त होते आणि 
रोग पसस्तात, 

(प्रश्न) पा ! ज्याच्यावर आपले प्रेम अ्रते त्याला जाके ही चांगली गोष नही. प्रेताला पुरणे महणजे 
जणू त्याला झोपविष्यासारखे असते. म्हणून प्रेत पुरणेच योग्य होय. 

(उत्तर) प्रेतावर तुमचे इतके प्रेम अस्ेल तर ते आपल्या घरातच का ठेवून घेत नाही ? आणि ते पुरता करी 
कशाला ? ज्या जीवात्प्याव प्रेम होते तो तर निघून गेला, आता दुर्गधी मातीवर कसले प्रेम ? आणि त्याच्यावर 
तुम्ह प्रेम करता तर त्याला जमिनीत कशाला पुरता ? कारण एबा्वाला कोणी म्हटले की, “मी तुला जमिनीत 
पुरूत टाकतो”' तरते ऐकून वो कधीच आनंदित होत नाही. त्याचे तोंड, डोढे, शरीर यांवर माती,, दगड, विटा, 
चुना टाकगे, छातीवर भला मोठा दगड ठेवगणे हे काय प्रेमाचे लक्षण म्हणाववाचे ? आणि पेटीत घालून पुरल्याने 
दुर्ग निर्माण होतो तो जमिनीतून बाहेर पडून सारे वातावरण दूषित करो; आि त्यातून भयंकर रोग निर्माण 
होतात. दुसरी गोष्ट अशी की एक प्रेत पुरण्यासाठी कमीत कमी ६ हात लांब व ४ हात रुंद जमीन लागते. या 
हिशेबाने शेकडो, हजारे, लाखो किंवा करोड़ो माणसांसाठी कितीतरी जमीन निष्कारण गुंगून पडते. ती शेत, 
बाग किंवा वसाहत करण्यासाठी वापसता येत नाही. म्हणून प्रेत पुरणे ही सर्वात अधिक वाईट गोष्ट आहे. 
तिच्याहून थोड़ी कमी वाईट गोषट महणजे प्रेत पाष्वात टाकणे ही होव. कारण पाष्यातील जलचर जरी ते 
ताबड़तोब फाडून खात असले तरी त्याची हाडे व इतर घाण पदार्थ पाष्यातच राहतात आणि तेथे त्या कुजून 
जगाच्या दु:खाला कारणीभूत होतात. त्याहुन आणखी थोडी कमी वाईट गोष्ट प्रेत जंगलात नेऊन टाकणे ही 
होव. तेथील मांसाहारी पशुपक्षी ते प्रेत फाडून खातील. तथापि त्याची हाडे, हाडांतील मजा व इतर घाण पदार्थ 
सर्वत्र पसरेल व तेवढ्या प्रमाणात जगाचे अकल्याणच होईल. म्हणून प्रेत जाछ॒णे ही सर्वोत्तम गो होय. कारण 
त्यायोगे शरीरातील सर्व पदार्थ अणुरेणू बनून हवेत उडून जाती. 


खिशचन पंथाची समीक्षा 2३२ तेरावा समुल्लास 


_ प्रेत जाकष्यानेही दुर्गंध पसरतो.. 

(उत्तर) जर ते अशाख््रीय पद्धतीने जाहले तर थोडा दुर्ग पसरतो. परंतु पुरणे कौरे क्रियांतून उत्पन्न 
होणाया दुर्गधापेक्षा तो पुष्कछच कमी असतो. पर वेदांत सांगिरल्याप्रमाणे प्रेताचे विधिपूर्वक दहन केल्यास 
पुद्लौच दुर्गध उत्पन्न होणार नाही. वेदात सांगितलेला विधी असा आहे :- 

जमिनीमध्ये तीन हात खोल, साडेतीन हात रुंद व पाच हात लांब अशी वेदी(खट्टा) तयार करावी. या. 
वेदीच्या भिंती (बाजू) अशा उतरत्या अस्ाव्यात की तकाशी वेदीची रदी वरच्या रंदीच्या निम्मो म्हणने पावणे 
दोन हात असावी. त्यात शरीराच्चा वजनाइतके तूप धालावे. एका शेराला गुंजभर कस्तुरी व एक मासा केशर या 
हिशेबाने केशर व कस्तुरी त्यात टाकावी. नंतर कमीत कमी अ्था मण आणि जास्तीत जास्त कितीही चंदनाची 
लाकड़े घालावीत. अगर, तगर, कापूर इत्यादी सुगंधी पदार्थ आणि पछस वगैरेची लाकड़े त्या बेदीत भरावीत 
किंवा रचावीत. त्यावर प्रेत ठेवून पुन: वेदीच्या मुखापासून एक वीतभर उंच लाकड़े चारी बाजूंती रचावीत, 
त्यावरतुपाच्या आहुती देकन अमिसंस्कार करावा असे वेदात लिहिले आहे. वा पद्धतीन प्रेत जाबलयास मुक्लीच 
दुर्गंध पसरणार नाही, या संस्कारालाच अंत्येष्टी, नरमेध किंवा पुरुषमेध यज्ञ अस्े नाव आहे. माणुस दी 
असला तरी त्याने चितेमध्ये वीस शेराहुन कमी तृप धालता कामा नये. त्यासाठी त्याला भीक मागावी लागली 
तरी हरकत नाही. त्याच्या जातीवाल्यांकडून किंवा राजाकडून त्याला एवढ़े वृष मिकाले पाहिजे. ते कसेही 
असले ठी याचप्रकारे दहन करावे. काही कारणाने चंदन, तृप, केशर, कस्तुरी कौरे पदार्थ मित्नू शकले नाहीत 
तप्रेत पुरण्यपे्षा नुसत्या लाकडांनी प्रेताचे दहन काणे उत्तम आहे. कारण सत्वा वीस़ चौरस वार (गज) जमिनीवर 
किंवा एका वेदीमध्ये लाखो करोडो प्रेते जाछता वेतात. ग्रेत पुरल्याने जमीन जशी वाया जाते तशी ती दहनाने 
वाया जात नाही. शिवाय कबरी किंवा थडगी पाहिली की मनात भीती उत्पन्न होते. म्हणू प्रेत पुरणे वार सर्वथा 
निषिद्ध होय. ॥२७॥ 

(२८) माझा मालक अब्राहम याचा ईश्वर धन्य आहे. कारण ज्याने माइया मालकावर आपली दया केली 
आपि त्याच्याशी सत्याने वर्तन करणे सोडले नाही. मौ वाटेवर असताना त्याने मला माइया घन्याच्या भावांचे 
घर दाखविष्यात माइ्यापुढ़े होऊन मार्ग दाखविला. -'उत्पत्ति, अ.२४ ओ. २७. 

(समीक्षक) तो अब्राहमचाच ईश्वर होता काय ? ज्याप्रमाणे आजकाल जता एखादा बिगारी किंवा 
वाटाडब्या लोकांच्या पुढ़े चालत जाऊन त्यांना वाट दाखवितो तसेच ईश्वराने केले असेल तर तो आता मार्ग का 
दाखवित नाही ? आणितो माणसांशी का बोलत नाही ? म्हणून या साया गोष्टी ईश्वराच्या किंवा ईश्वर ग्रंथाच्या 
असू शकत नाहीत. त्या तर जंगली माणसाच्या गोष्टी आहेत. ॥ २८॥ 

(२९) इस्माईलच्या मुलांची नावे त्यांच्या पिढ्चांनुसार अशी आहेत :- इस्माईलचा पहिला मुलगा 
नबजोत (नबीत) आणि केदार, अदबील व मिबसाम, मिश्मा, दुमाह, मस्सा, हर, तेमा, जेतूर, नफीस आणि 
किदीमह. -'उत्यत्ति, अ.२५, ओ. १३-१५. 


सत्यार्थ प्रकाश ड३३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(समीक्षक) हा इस्माईल अब्राहमच्या पतलीपासून नब्हे तर हु हिच्यापासून झालेला 
दामीपुत्र होता.॥२९॥ 

(३०) मी तुडढया बापासादी त्याच्या आवडीचे स्वादिष्ट भोजन तयार करीन. ते तू आपल्या बापाकड़े 
घेऊन जा. म्हणजे तो खाईल आणि स्वत: मरण्यापूर्वी तुला आशीर्वाद देईल आणिरेबेकाने आपला थोरला 
मुलगा एस याची जी उंची वल्ले तिच्याजवक घसत होती ती काढून आपला धाकटा मुलगा याकूब (जेकब) 
याच्या अंगात धातली आणि बकरी च्या पिलांची काठडी त्याच्या हातांभोवती व मानेच्या गुलगुल्लत भागाभोवती 
गुंडाकली. तेव्हा याकूब आपल्या बापाला म्हणाला, “मी तुमचा धोरला मुलगा एस अहे. दुमच्या सांगष्याप्रमाणे 
मौ केले आहे. कृपा करून उठून बसा आणि मी शिकार करून आणलेले मांस खा; म्हणजे तुमचा आत्मा मला 
आष्ञीर्वाद देईल.'! -'उत्पत्ति,अ. २७, ओ.९, १०, १५,१६, १९. 

(समीक्षक) पाहा! अशा लबाडीने व कपटाने आशीर्वाद मिक्रवून हे लोक सिद्ध व पैगंबर बनतात, ही 
आश्षर्याची गोष्ट नाहौ काय ? आणि असे होते खिस्ती लोकांचे अग्रसर तेव्हा त्यांच्या पंथात काय कमी सावक्ा 
गोंधक अस्रेल 2 ॥३०॥ 

(३१) आणि वाकूब भल्या पहाटे उठला आणि त्याने उशाला जो दगड़ धेतला होता तो खांबासारखा 
उभा करून ठेवला आणि त्याच्या माध्यावर तेल घातले. त्यानेत्या स्थानाचे नाव बेथेल (बैतुल) अस्े ठेवले. 
आणि हा जो धोंडा मी खांबासारखा उभा केला आहे तो देवाचे घर होईल. -'उत्वत्ति, अ, २८, ओ. १८, १९,२२. 

(समीक्षक) आता हे जंगली लोकांचे काम पाहा, यांवी दगडघोंडे पुजले आणि पुजविले. वाला मुसलमान 
लोक 'बैतुल मुकहटस' (पवित्र धर) म्हणतात, हाच दगड ईश्वराचे घर होते काय ? आणि त्या दगड़ातच ईश्वर राहत 
होता काय ? वाहवा ! तुम्हाला काय॑ म्हणावे खिस्ती लोकांनो ? सर्वात मोठे मूर्तिपूजक तर तुम्हीच 
आहात.॥३१॥ 

(३२) आणि ईश्वराने राहिला (राचेल) चे स्मरण केले आणि ईश्षराने तिचे म्हणणे ऐकले आणि तिची 
कूप उघडली आणि ती गरोदर रहिली. तिने एका पुत्राला जन्म दिला, ती म्हणाली, “देवाने माझे दूषण (दोष) 
दूर केले." -'उल्तति, अ. ३०, ओ.२२,२३ 

(समीक्षक) छान ! हे खि्त्यांच्या ईश्वरा, तृ फार मोठा डॉक्टर दिपततोस ! व्वियांची कृत उधढण्यासाठी 
तुह्याजवक कोणती शत्ने अथवा औपषधे होती ? छरे म्हणजे या सगछया अंधाइुंद आहेत. ॥३२॥ 

(३३) परंतु ईश्नर अरामी (सीरियन) लाबान वाच्याकढे रात्री स्वनात आला आणि त्याला म्हणाला, 
“'नीट लक्षात ठेव. तू याकूबशी बरे किंवा वाईट काहौच करू नकोस. कारण तू तुझ्या बापाच्या घराची फार 
अभिलाषा बाक्रगली आहेस. तरीपण तू माझे देव का चोरलेस ?'' -'उत्नत्ति, अ:३१, ओ. २४-३०. 

(समीक्षक) आम्ही हे केवक नमुन्यादाखल लिहिले आहे. बायबलात असे सांगितले आहे की ईश्वर हजारो 
लोकांच्या स्वणात आला, त्यांच्याशी बोला, जागेपणी प्रत्यक्ष भेटला, आला, गेला, त्याने खाणे-पिणे 
केले. परंतु आता तो आहे की नाही, कोण जाणे ! कारण आता ईश्वर कोणालाही स्वप्नात अथवा जागेषणीही 


खिडचन पंथाची समीक्षा ड््ड तेरावा समुल्लास 


हे जंगली लोक दगडादिकांच्या मूर्तीना देव मानून पुजत होते, असेही दिसून येते. पंतु खिस्त्यांचा 
ईश्वर सुद्धा दगडालाच देव मानतो एब्हीं देवांची चोरी कशी होऊ शकते. ॥३३॥ 

(३४) आणि याकूब आपल्या बाटेने निधून गेला आणि ईश्वराचे दूत त्याला भेटले. 
त्यांना पाहुन याकूब महणाला, “ हे देवाचे सैन्य आहें. " -'उल्दत्ति, अ. ३२, ओ. १.२ 

(समीक्षक) आता मात्र खिश्चनांचा ईश्वर माणूसच आहे याविषयी मुक्लीच शंका उसली नाही. कारण तो 
सैन्यही बाकगतो. सैन्य आहे म्हणजे शख्रेही असणार आणि जेथे-तेथे चढाई करन लढाई देखील तो करीत 
अस्रणार, नहीतर सैन्य ठेवप्याचे काय प्रयोजन ? ॥३४॥ 

(३५) मग याकूब एकटा राहिला आणि तेथे पहाट होईपय॑त एक जण त्याच्याएी मह॒युद्ध करीत राहिला 
आणि आपण त्याच्यावर जय मिक्रवृ शकत नाही हे पाहन त्याने याकृबच्या मांडौच्या आतील भागाला स्पर्श 
केला, तेब्हा व्याच्याशी क्षोंबाझोंबी करताना याकूबच्या मांडीचा खगा (सांधा) उखडला. तेब्हा तो महणाला, 
“'पहाट झाली. मला जाऊ दे.” पण याकूब म्हणाला, “'जोपयँत तू मला आशीर्वाद देणार नाहीस तोपव॑त मी 
तुला जाऊ देणार नाही."' पर त्याने विचारले, “तुझे नाव काय ?'' तेव्हा तो मणाला, “याकूब” तेव्हा तो 
महणाला की, "यापुढे तुझे नाव याकूब असे राहणार नाही. लोक तुला इसराईल म्हणतील. कारण तू ईश्रराशी 
वमाणसांशी राजाप्रमाणे मट्नयुद्ध केलेस व त्यात तू विजयी झालास.'' तेव्हा याकूब त्याला महणाला, “कृपा 
करून मला तुमचे नाव सौंगा.' तेव्हा तो म्हणाला, “तू माझे नाव कशाला विचारतोस ?'' आणि त्याने 
याकूबला आशीर्वाद दिला ... आणि याकूबने त्या स्थानाचे नाव 'पेनिएल' असे ठेवले. कारण 'मी ईश्रराला 
प्रत्यक्ष पाहिले आणि माझ्ना प्राण वाचला आहे.' ... आणि जेव्हा तो पेनिएलच्या पलीकड़े निघाला तेव्हा 
पूर्वाचा प्रकाश त्याच्यावर पडला, तो आपल्या मांडीतून लंगढ़त होता. ... प्हणून इफाईलच्या वंशातील लोक 
त्या मांडीतील जी घोडशौर लचकली होती ती आजपर्यत खात नाहौत. कारण त्याने याकूबच्या मांडीतील' 
लचकलेल्या घोडश्रिला स्पर्श केला होता... (उ.अ.३२, ओ.२४-३२.) 

(समीक्षक) डिस्त्यांचा ईश्वर असा आखाइच्यात कुस्ती करणारा मह्न आहे. म्हणून तर सारा आणि 
राहिला यांगा पुत्रवती बनविष्याची कृपा त्याने केली. असला की ईक॥र असू शकतो काय ? त्याची आगखी 
लीला पाहा ! एक जण नाव विचारतो तर दुसरा आपले नावच भ्रांगत नाही आणि ईश्वेराने त्वाच्या मांडीतील 
नाड़ी बढविली आणि तो विजयी झाला.परंतु तो डॉक्टर असतता तर त्याने मांडीची नाडी बरी केली असती. 
अशाया ईक्षराच्या भक्तीपुल्े जसा याकूब लंगड॒त ग़हिला तसे इतर भक्तही लंगडत असतील. वाकूबने ईश्रराला 
प्रत्यक्ष पाहिले आणि त्याच्याशी मह्नवुद्धही केले. ही गोश ईश्वर शरीरधारी नसता तर कशी घडली असती ? हा. 
सगढ्वाच पोरकटप्रणाचा खेछ आहे. ॥३५॥ ह 

(३६) ईश्रराचे तोंड पाहिले, -'उत्पत्ति, अ. ३३, ओ. १० 

(समीक्षक) जर ईश्षराला तोंड असेल तर त्याला इतरही सगले अवयव अस्ठील आणि त्याला जन्यमरणही 
असणार.॥३६॥ 
सत्यार्थ प्रकाश ४३५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(३७) आणि यहुदाचा पहिला मुलगा ए फरसमे्रराच्या हटने दुष्ट होता: म्हणून परमेक्षराने 
टाकले. तेव्हा यहदाने ओनानाला सांगितले की, “तू आएल्या भावाच्या बायकोजवक् जा. तिच्याशी लन कर 
आणि आपल्या भावासादी संतती उत्पन्न करन त्याचा वंश चालव.' ... तेब्हा ओनानाने है जाणले की हा वंश 
आपला असणार नाही. म्हणून तो आपल्या भावाच्या बायकोजबक्ल गेला आणि त्याने आपले वीर्य भावासाठी 
देष्याऐवजी जमिनीवर सांडले. त्याचे हे कृत्य परसमेश्षराच्या हृष्टीने वाईट होते. म्हणून त्याने ओनानालाही मारून 
टाकले. -'उत्पत्ति', अ. ३८, ओ.७-१० 

(समीक्षक) आता पाहा! ही कृत्ये माणसांची आहेत की ईश्वराची ? वस्तुत: ईश्षराच्या आज्ञेनेच आपल्या 
भ्रावजयीशी त्याने नियोग केला होता, मग त्याला त्याने जिवे का मारले ? त्याला ईक्षराने सदृबुद्दी का 
दिली नाही ? वेदोक्त नियोगही पूर्वी सर्वत्र चालत होता. वावरून हे सिद्ध होते की नियोग पद्धती सर्व देशात 


रूढ होती. ॥३७॥ 
जुना करार “निर्गम' चे 
अज्ञानी व भांडखोर 

(३८) जेब्हा ममता (मोशेस) सज्ञान झाला तेव्हा तो आपल्या भाकबंदांकड़े गेला. तेथे त्याने त्यांची 
कट्टची कामे पाहिली. एक मिसरी (ईजिप्शियन) माणूसत आपल्या भावांपैकी कतएका इबरानी (हिल्वू) इसमाला 
मारीत असलेला त्याला दिसला..... तेव्हा त्याने इकडे तिकड़ें नजर फिखून कोणी नाही असे पाहिले आणि त्या 
मिसरी माणसाला ठार मारले आणि त्याला वाक्ूद लपविले. ...दुसन्या दिवशी तो बाहेर गेला तेव्हा दोन' 
इबरानी आपापस्तात मारामारी करत असलेले त्याला दिसले. तेव्हा ज्याने अपराध केला होता त्याला वो 
महणाला, “तू आपल्या शेजाय्याला का मास्तोस ?” ... तेब्हा त्याने विचारले, “तुला आमच्यावर राजा किवा 
न्यायाधीश म्हणून कोणी नेमले ? तू त्या मिसरी माणसाला जसे ठार मासलेस तसेच मलाही मारून टाकावे अशी 
तुझ्नी इच्छा आहे काय ?'' तेव्हा मूसा घाबरला व पक्कून गेला, -'िरंम ,अ. २, ओ.! ६-१५. 

(समीक्षक) आता पाहा! मूता हा बायबलातील प्रमुख पैगंवर (प्रेषित) असून तोच या पंथाचा संस्थापक 
ज्याचे चाति क्रोधादी विकाययुक्त मानवाची हत्या करणारा आणि चोरप्रमाणे राजदंडापायून वाचणारा होता. 
आपणकेलेले कृत्य तो लप्वीत होता. म्हणने तो नक्कीच खोटे बोलणागही असंणार. अशा माणसालाही ईश्वर 
भरेटला. तो पैगंबर बनला. त्याने हि औ 'पंथाची स्थापना केली. त्याचा तो पंथही मूसासारखा बनला. म्हणूनच 
डिस्ती लोकांचे मूमापासून पुढे जे पैगंबर झाले ते ज्ञानी नसून जंगली होते. ॥३८॥ 

(३९) जेब्हा परमेश्वराने पाहिले की मूसा आपल्याकडे येत अहे तेव्हा तो झाडीच्या मागून त्याला 
म्हणाला, ''मूसा ओ मूसा !” तेव्हा तो म्हणाला, “मी इथे आहे." ... मग त्याने सांगितले की, “इकड़े 
माइयाजवढ येऊ नको. आपल्या पायांतौल पादत्राणे कादून ठेव. कारण ज्या ठिकाणी तू उभा आहेस ती पवित्र 
भूमी आहे."' -'निर्गम', अ.३, ओ. ४-५. 

(समीक्षक) पाहा! जो माणूस दुसया माणसाला मारून वाकूत पुरून टाकतो त्याच्याशी ईश्वराची मित्रता 


खिड्चन पंथाची समीक्षा ४३६ तेराबा समुल्लास 


रु त्यामाणसाला ते पैगंबर मानतात. आणखी असे पाहा की तुमच्या ईश्षराने पवित्र स्थानी पादज्राणे घालून 
जाता कामा नये अस्रे मूसाला सांगितले होते. मग तुम्ही खिस्‍्ती लोक वा आज्ञेच्या विरुद्ध आचरण का करता ? 

(अन्न) आम्ही पादत्राणाऐवजी टोपी काढतो. 

(उत्तर) हा दुसरा अपराध तुम्ही करता. कारण टोपी काढावी असे ईश्विराने सांगितलेले नाही अथवा' 
तुमच्चा मतग्रंथातही लिहिलेले नाही. जे काढावयास हवे ते काढीत गाही आणि जे काढता कामा नये ते काढता. 
या दोन्‍्ही गोष्टी तुमच्या मतपुस्तकाच्या विरुद्ध आहेत. 

, (प्रश्न) आमच्या युरोपात थंडी फार असते. म्हणून आम्ही पादत्राणे काढीत नाही. 

(उत्तर) डोक्याला थंडी लागत नाही काव ? आणि असरेच असेल तर जेव्हा युरोपात जाल तेव्हा तसे करा. 
परंतु जेब्हा तुम्ही आमच्या घरी बेता किंवा झोपण्याच्या खोलीत येता तेव्हा तरी पादत्राणे काढीत जा. तसे न 
कराल तर तुम्ही बायबलच्या आज्लेविरुद्ध वागता असे म्णावे लागेल. तसे तुम्ही करता कामा नये. 

(४०) तेव्हा ईश्राने त्याला म्हटले की, “'तुझया हातात हे काय आहे ?"' तो म्हणाला, "'ती छडडी 
आहे."' तेव्हा ईश्षराने सांगितले कीं, ''ती जमिनीवर टाकून दे.'' त्याने ती जमिनौवर टाकली, त्याबरोबर ती 
साप बनली आणि मूसा त्याच्या समोरून पत्नू लागला. ... तेव्हा परमेश्वराने मूसाला सांगितले की, “'आपला 
हात पुढ़ें कर आणि त्या सापाची शेपटी पकड..' त्याप्रमाणे मूसानें आपला हात पुढे करून सापाची शेपटी 
पकडली. त्यावरोेबर पुन: त्याच्या हातात ती छड़ी बनली..... तेव्हा परमेश्राने त्याला सांगितले की, “आता 
तू आपला हात काखेत धाल..' त्याप्रमाणे त्याने आपला हात आपल्या काखेत घातला. जेव्हा त्याने आपला 
हात बाहेर काढला तेव्हां तो बर्फासारखा कोडाने भरलेला असल्याचे त्याला दिसले. ... आणि परमेश्राने 
त्यालासांगितले की, “तू आपला हात पुनः काखेत घाल.' त्याने पुर: आपला हात आपल्या काखेत घातला 
आणि जेव्हा त्याने तो बाहेर काढला तेव्हा तो आपल्या इतर शरीग़सारखा पूर्ववत क्षाल्याचे त्याला दिसून 
आले.... “तू नील (नाईल) नदीचे पाणी धेऊन कोरड्या जमिनीवर टाक. तू नदीतून जे पाणी बाहेर कादशील 
ते कोरड्या जमिनीवर पडताच त्याचे रक्त होईल."' -'सिगेंम', अ. ६,ओ.२-४,६,७,९ 

(समीक्षक) आता पाहा ! हा जणू जादूचा खेल, ईश्वे जादूगार, मूसा त्याचा सेवक आणि या गोहींवर 
विश्ाम्त ठेवणारे लोक कसे आहेत ? आजकालचे जादूगार याहून कमी करामती करतात काय ? हा कसला 
ईश्वर ? वो तर जादूगार आहे, वा गो्टीवर विद्वान्‌ लोक कसा विश्वास ठेववील ? आणि द खेपेस तो म्हणतो की, 
“भी परमेश्वर आहे. मी अब्राहम, इसहाक आणि याकूब यांचा ईश्वर आहे.'' अश्ा प्रकोरे प्रत्येकाजव वो. 
आपल्या तोंडाने स्वत: चौच प्रशंसा करीत फिरतो. हे कृत्य सज्जगाचे असू शकत गाही. ढोंगी माणूसच अशी 
आत्मस्तुती करीत असतो. ॥४०॥ 

(४१) मग मूसाने इसराईलच्या सर्व वडील माणसांना बोलाबून सांगितले की, ''तुम्ही आपापल्या. 
कुटुंबाप्रमाणे मेंढरे कादून ध्या आणि वल्हांडण सणासाठी कापा आगि जुफ झाड़ाची जुड़ी घेऊर भांड्यातल्या 
रक्तात बुचककून ते रक्त दाराच्या चौकटीच्या वरच्या पट्टीवर फाम्ता आणि ते रक्त चौकटी च्या दोन्‍्ही बाजूंवर 


सत्यार्थ प्रकाश ३७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


लाबा आणि तुमच्यापैकी कोणी सकाक होईपय॑त घराच्या दाराबाहेर पड़ू नका. " 
मॉरण्यासाठी तुमच्या दारांवरून जाणार आहे. तो तुमच्या दाराच्या चौकटीवरील आणि दोन्ही बाजवांवरील रक्त 
पाहून दारावरन पुढ़े नियून जाईल; आणि नाश करणाया लोकांना तुम्हाला मारण्यासाठी तुमच्या घरात शिरू 
देणारनाही,”” -'निर्ण', अं.१२, ओ. २१-२३ 

(समीक्षक) हा जो जादूरोणा करणायासारखा ईश्वर आहे तो कधीतरी सर्वजञ असू शकेल काय ? दाराच्या 
चौकटीवर रक्‍ताचा छाप पाहिला तरच ते इसराइली माणसाचे घर आहे अन्यथा नाही. हे काम क्षुद्र बुद्धीच्या 
माणसाच्या कृत्यासारखे आहे. यावरून हे लक्षात ेते की या गोष्टी एखाद्या जंगली माणसाने लिहन ठेवल्या 
अस्ताव्यात.॥४१॥ 

(४२) मग अस्ते झाले की पससेश्रराने मध्यरात्री मिसर देशातील सर्व प्रधम जन्मलेल्या मुलांना मारून 
टाकले. आपल्या राजसिंहासनावर बसणाया फारोहाच्या ज्येषठ पुत्रापासून बंदी गृहात असलेल्या कैद्याच्या 
थोरल्या मुलाप्य॑त, एवढेच नब्हे तर गुराढोरंची पहिली वासरेही मान टाकली. तेब्हा रात्री फारोहा उठला, 
त्याचे सगक्ले नोकर-चाकर आणि सर्व मिसरी लोक जागे झाले आणि मिसर देशात मोठा हाहकार उडाला. ज्या 
घरातील एकही माणूस मेले नव्हते असे घर उरले नाही. -'िम', अ.! २, ओ. २९-३०. 

(समीक्षक) छान ! मध्यरात्री एखाद्या दरोडेखोराप्रमाणे निर्दय बनून खिस्त्यांच्या ईश्वेराने मुले-बाके, 
महातारे-कोतारे व गुरेढोरेही त्यांचा काही अपराध नसताना मारून टाकले. त्याला मुछ्लीच दया आली नाही. 
मिसर देशामध्ये एवढा विलाप चालू होता तरीही डिस्त्यांच्या ईश्वे़ाच्या अंतःकरणातून निदुरता नष्ट झाली 
नाही. ईश्वरच काय पण कोणी सामान्य माणूसही असले क्रौर्य करणार नाही, परंतु हे आश्षर्य वही. कारण असे 
लिहिलेच आहे की, 'मांसाहारिण: कुतो दया' दिस्त्यांचा ईश्वर मांसाहारी असल्यामुद्रे त्याचा दयेशी काय 
संबंध ?2॥8२॥ 

(४३) परमेश्वर तुमच्यासाठी युद्ध करील. इसराईलच्या मुलांना सांग की, “'पुढे चला. परंतु तू आपली 
काठी वर उचल आणि आपला हात समुद्रावर लांब करन ममुद्राचे दोन भाग कर. मग इसराईलची मुले 
समुद्राच्या मधोमध बनलेल्या कोरडया जमिनीवरून चालत जातील, - 'विर्षन', अ.१४, ओ. १४-१६. 

(समीक्षक) काय महाराज ? जुन्या कान मेंढरांच्या मागून धनगर चालतो तसा ईश्वर इसराईलच्या 
मुलांच्या मागे मागे डुलत होता. आता तो कोठे अंतर्पान पावला कोण जाणे ! तसे ससते तर त्याने समुद्रातून 
चारी बाजूंना आगगाड्धांचे रूछ़ टाकले असते व त्यामुछे जगाचे कल्याण ज्वाले असते आणि नावा बगैर 
बनविष्याचे श्रम बाचले अंसते. पण काय करावे ? खिस्ती लोकांचा ईश्वर कुठे दडून बसला आहे कोण 
जाणे! बायबलमधील ईश्वराने मोक्षेसच्या बाबतीत अशा अनेक असंभव गोष्टी केल्या आहेत. परंतु त्यावरून 
एबढेच दिसून आले की खिस्ती लोकांचा ईश्वर जसा आहे त्सेच त्याचे भक्त आहेत आणि तसाच त्याने रचलेला 
धर्मग्रंथ आहे. असला ग्रंथ आणि असला ईश्र आम्हा लोकांपासून दूर राहिलेलाच बरा. ॥ ४ ३॥ 

(४४) कारण की, मी परमे्रर, तुझा ईश्वर दैदिष्यमान व सर्वशक्तिमान आहे. पितरांच्या अपराधाची 
शिक्षा, त्यांच्या मुलांना. जे माइयाशी बैर बाढ॒गतात, त्यांच्या तिसया व चौध्या पिढीपरय॑त देणारा आहे. 


खिडचन पंथाची समीक्षा ४३८ तेशावा समुल्लास 


क बापाने केलेल्या अपराधाबहल त्याच्या चार पि्यांतील वशजांना शिक्षा देणे हे चांगले आहे 

अस्ते समजणे हा कुठला न्याय ? चांगल्या बापाला वाई मुले आणि दु्वापाला सजन मुले होतनाहीत काय? 
असे असल्यामुक्े तो चवध्या पिढीपर्वतच्या मुलाबाक्ांना तो कशी शिक्षा कर शंकतो? आणि पाचव्या 
पिहीपासून नंतर जो कोणी दुष्ट निर्माण होईल त्याला तो शिक्षा कर शकणार नाही. अपराध नसताना 
कोणालाही शिक्षा देणे ही अन्यायकारी गोष्ट आहे. ॥ ४४॥ 


ईश्वराचा विश्वामदिन 

(४५) सब्बाध हा विश्रांतीचा दिवस पवित्र राहावा महणून त्याचे स्मरण कर. ... तू सहा दिवस परिश्रम 
का.... परंतु सातवा दिवस तुझ्ा देव परमेश्षर वाच्या विस्साव्याचा दिवस आहे. ... फरमेश्नराने सब्बाधच्या 
दिवसाला आशीर्वाद दिला. -'शिंम',अ.२०, ओ.८-११- 

(समीक्षक) रविवार हा एकच पवित्र आणि सहा दिवस अपवित्र आहेत ? आणि पसमेक्षराने सहा दिवस 
खूप परिश्रम केले होते म्हणू तो थकून प्रातव्या दिवशी झोपी गेला काय ? आणि जर रविवारला आशीर्वाद 
दिला तर सोमवार वर इतर ६ वारंना काय दिले ? अर्थात शाप दिला अस्नणार! असले कृत्य 'कोणताही विद्वान 
करणारनाही. मग ते ईश्वराचे कसे असू शकेल ? रविवारमध्ये असे कोणते गुण होते आणि सोमवार बारे इतर 
दिवसांमध्ये कोणते दोष होते, की ज्यापु्े एकाला पवित्र ठखून देवाने आशीर्वाद दिला; आणि इतर वारना 
उगीचच अपवित्र ठरबिले ? ॥४५॥ 

(४६) आपल्या शेजाय्याविषयी खोटी म्ाक्ष देक नकोस, ... शेजान्याची बावको, त्याचे दास-दासी, 
त्याचे बैल व गाढवे अथवा त्याची कोणतीही वस्तू यांविषयी तृ अभिलापा बाकरगू नकोस किंवा लोभ धरू 
जकोस, -'निरंम', अ.२०ओ,१६-१७. 

(समीक्षक) वाहवा, म्हणून तर खिस्ती लोक परदेशी लोकांच्या मालमत्तेवर अस्े तुटून पडतात जसे 
तहानलेलामाणूस पाष्यावर आणि उपाशी माणूस उन्नावर. ही जशी केवक मतलब साधूपणाची आणि पक्षपतताची 
गोष्ट (आज्ञा) आहे तसाच खिश्नांचा ईश्वरही अवश्य असणार. जर आम्ही सर्व माणसांना शेजारी मानतो असे 
कोणी म्हणत असतील तरज्यांना शेजारी म्हणता येत नाही अशा, शिवाय कोण ब्िया व दाप्ती आहेत की त्यांना 
अशेजारी समजावे ? म्हणून या सगल्य्या गोषटी स्वार्थी माणसांच्या आहेत; ईश्षराच्या नब्हेत. ॥४६॥ 

(४७) जेव्हा कोणी एखाब्या माणसाला मारतो व ते माणूस मस्त तेव्हा त्या मारणाय्याला अवश्य मारून 
ठाकाबे, ... आणितो माणूप मारला गेला नही परंतु ईश्वर त्याच्या हाती सोपविला असेल तर मी तुला पदनून 
जाण्याचे ठिकाण दाखवीन, -'रिग', अ.२१, ओ.! २-१३. 

(समीक्षक) जर हा ईश्वराचा न्याय खरा असेल तर मूसा एका माणसाला मारुन, पुरुन पद्धून गेला होता. 
त्याला ही शिक्षा का झाली नाही ? ईश्वाने त्या माणसाला माए््यासाठौच मूस्राच्या हाती स्रोपविले होते 
असे अस्लेल तर ईश्वर पक्षपाती ठरतो. कारण त्या मूसाचा राजाकडून न्यायनिवाड़ा का होऊ दिला नाही ? ॥४७॥ 


सत्यार्थ प्रकाश 3३९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(४८) आणि शांततेसाठी परमेश्षराच्या नावाने बैलांचे बलिदान केले..... | घेकन 
ते भांड्ययात ठेवले आणि अर्धे रक्त वेदीवर शिंपडले... आणि मूसाने ते रक्त घेऊन लोकांवर शिंपडले आणितो 
महणाला, “या गोर्टीसाठी परमेश्नराने तुमच्याशी जो करार केला अहे त्याचे हे रक्त आहे.” आणि परे श्वराने 
मूसाला सांगितले की, “तू डोंगरावर माइयाजव वे; आणि तेथे राहा. मी तुला दगड़ाच्या लाबा आणिमी 
लिहिलेले नियम व आज्ञा देईन.'' -'मिंप', अ.र४,ओ:५,६,८,१२- 

(समीक्षक) आता पाहा ! या सगल्या जंगली लोकांच्या गोष्टी आहेत की नाहीत ? आणि पस्मेक्षने 
बैलांचा बढी स्वीकारणे आणि वेदीवर रक्त शिंपडणे ही किती रानटीपणाची व असभ्वतेची गोष्ट आहे ! जर 
खिस्त्यांचा परमेश्वर बैलांचे बलिदान धेतो तर त्याचे भक्त बैलांचे व गायौच्या बलिदानाचा प्रसाद घेऊन आपले 
पोट का भरणार नाहौत ? आणि जगाची हानि का करणार नाहीत ? असल्या वाईट वाईट गोशी बावबलात 
भरलेल्या आहेत, असले कुसंस्कारी लोक वेदांमध्येही वा गो्टी आहेत असा खोटा आरोप करू पाहतात, परंतु 
वेदांम्रध्ये असल्या गोष्टी नावालाही नाहीत. वावरून अस्ना निश्चय होतो की खि्त्यांचा ईश्वर हा एक गिरीजन 
होता. तो डोंगरावर राहत होता. त्या परमेश्चवराला शाई, लेखणी, कागद तयार करण्याची कला अवगत नव्हती. 
अधवा त्याला त्या गो प्राप्तही झालेल्या नव्हत्या. म्हणून शिक्रंच्या पाट्यावर वो मजकूर लिहन देत होता 
आणि आपल्या सारख्याच जंगली लोकांसमोर तो ईश्षरही बनून बसला होता. ॥४८॥ 

(४९) आणि महणाला, “तू माजा चेहरा पाह शकणार नाहीस. कारण मला पाहिल्यावर कोणीही माणूस 
जगणार नाही.'' आणि परमेश्वराने सांगितले, “हे पाहा ! माइयाजबकल एक ठिकाण आहे आणि तू त्या 
खडकावर उा राहा.... मग असे होईल की जेव्हा माझ्े वैभव जवद्गून जाईल तेव्हा मी तुला खडकाच्या 
खोबणात ठेवीन आणि तेथून निधून जाईप्व॑त मी तुला माइया हाताने झाकून टाकीन... मग मी माझा हात 
कादून घेईन. तेव्हा तुला माझा मागचा भाग दिसेल. परंतु माझा चेहरा दिसणार नाही.'” -'निर्गम', अ.३३, 
ओ.२०-२३. 

(समीक्षक) आता पाहा. खिस्त्यांचा ईश्वर केवक माणसासारखाच शरीरधारी होता आणि मूसाशी 
कपटीपणा करून तो स्वतःच कसा ईश्वर हो ऊन बसला, पाहा ! मूसाला फक्त मागची बाजूच दिसावी म्हणून 
त्याने त्याला हाताने झाकून टाकले की नसेल. जेव्हा परमेश्वराने आपल्या हाताने मूसाला झाकले असेल तेव्हा 
त्याच्या हाताचे रूप मूसाने पाहिले नसेल काय ?॥४९॥ 

जुना करार, लेबीय व्यवस्थेचे पुस्तक 
मांसाहारी ईश्वर 

(५०) आणि पसमेश्वराने मूसाला बोलावले आणि सभामंडपाच्या तंबूतून तो त्याला म्हणाला की, 
“'हृस्राईलच्या लेकरांशी बोल आणि त्यांना सांग, “तुमच्यापैकी कोणी परमेश्नरासाठी भेटवस्तू आणणार 
असेल तर त्याने ती गुराढोरांपैकी म्हणजे गाय, बैल व शेल्ली-मेंढी यापैकी आपली भेटवस्तू आणावी.'' 

'लेबीब', अ.१, ओ.१,२. 
खिडएचन पंथाची समीक्षा डड० तेरावा समुल्लास 


हे आता तुम्हीच विचार करा ! स्त्यांचा परमेश्रर गाय, बैल इत्यादी पशुंचे बढी घेणारा, 
आपल्यासाठी बलिदान करण्याचा उपदेश करणारा आणि गाय, बैल वर पशुंच्या रक्तामांसाचा भुकेला व 
तहानलेला आहे की नाही ? म्हणून त्याला अहिंसक व ईश्वरी कोटीतील समजता येणार नाही. तो तर मांसाहारी 
संसारी माणसासारखा आहे. ॥५०॥ 

(५१) आणि त्याने तो बैल परमेश्वरासमोर मारावा; आणि पाद्री (उपाध्याय) असलेल्या हारूनच्या 
पुत्रांनी त्याचे रक्त आणावे आणि प्रभामंडपाच्या तंबूच्या दारात असलेल्‍्या यज्ञवेदीच्या स्रभोवती ते शिंपडावे. 
« मैक त्याने बढ दिलेल्या बैलाचे कातडे काढावे; आणि त्या पशुचे तुकडे करवेत.... आणि पाद्री 
असलेल्या हारूनच्या मुलांनी यज्ञवेदीवर अनी ठेवावा आणि त्यावर लाकडे रचाबीत... आणि हासन च्या पाद्री 
मुलांनी ते (मांसाचे) तुकडे, डोके वमांदे (चरबी) यज्ञवेदीच्या अलीवर रचलेल्या लाकडांवर विधिपूर्वक 
ठेवाबे... मात त्याने त्या पशूची आतड़ी व पाय पाण्याने धुवावेत आणि ते जक्प्यास्राठी अनीत टाकावेत, 
पसमेश्वराला सुगंध मिक्रावा म्हणून अमौद्वारे ही भेट दिली गेली अस्े स्पष्ट होईल. -'लेवीव', अ.१, ओ.५-९. 

(समीक्षक) थोडा विचार करा ! परमेश्षराच्या भक्तांनी त्याच्या समोर बैल मारावा आणि परमेक्षराने 
त्यालातो मारु दावा, भक्तांनी त्या बैलाचे रक्त वेदीच्या चोहोबाजूला शिंपडावे, अनीत त्याचा होम करवा, 
त्याचा सुगंध ईश्वराने ध्यावा, हा सारा प्रकार कसायाच्या घरापेक्षा कमी खेछ आहे काय ? म्हणूनच बायबल हे 
ईश्वरकृत नाही अस्े ठरते आणि जंगली लोकांसारखी कृत्ये करणारा तो ईश्वर असू शकत नही. ॥५१॥ 

(५२) मग पस्मेश्वर मूसाला असे म्हणाला, ' ज्याच्यावर अभिषेक करण्यात आला आहे असा तो पाद्री 
इतर लोक करतात तसेच पाप करील तर त्याने आपण केलेल्या पापाच्या निवृत्तीसाठी एक निर्दोष खोंड 
परमेश्षराकरिता आणावा ... त्याने तो खोंड सभामंडपाच्या तंबूच्या दाराजवक परमेश्वरासमोर आणावा आणि 
आपला हात खोंडाच्या डोक्यावर ठेवावा; आणि पसमश्नरासमोर तो खोंड कापावा.'' -'लेवीव', अ.४, ओ.९,३,४- 

(समीक्षक) आता पापापासून मुक्त होप्वाचे प्रायश्चित्त. पाप स्वत: करावबाचे गाय वे उत्तम पशुंची 
हत्या करावबाची आणि खुद परमेश्नरानेच ती करबून ध्यावयाची ! धन्य आहेत हे खिस्ती लोक | अशा 
गोष्टी करणायाला व करविणान्यालाही ईश्वर मानून लोक आपल्या मुक्तीची आशा बाकगतात ? ॥ ५ २॥ 

(५३) जेब्हा एखादा राज्यकर्ता पाप कराते तेव्हा त्याने बकयापैकी निर्दोष नर (बकरा) बदली देण्यासाठी 
आणावा ... आणि तो परमेश्नरासमोर कापावा. पाषाच्या गिवृत्तीसाठी केलेले है बलिदान आहे ... -'लेवीय', 
अ.४, ओ.२२-२४. 

(समीक्षक) वाहवा ! असे असेल दर यांचे अध्यक्ष महणजे न्यायाधीश, सेनापती वरे पाप करायला 
कशाला भीत असतील ? स्वत: वथेच्छ पापे करावीत आणि त्यांचे प्रायश्चित्त म्हणून गाय, वास, बकरे बारे 
प्राण्याचा जीव ध्यावा की झाले ! म्हणूनच खिस्ती लोक कोणत्याही पशूला अथवा पक्षाला ठार मारण्यास 
कचरत नाहीत. खिस्ती लोकांनों, ऐका ! आता तरी हा जंगली पंथ सोडून सुसभ्य, धर्ममय, वेदमताचा स्वीकार 
करा. त्यानेच तुमचे कल्याण होईल. ॥५३॥ 


सत्यार्थ प्रकाश डंडे महर्षि दयानंद सरस्वती 


हनन... क्‍ 


(५४) आणि जर त्याला बकरा आणता आला नाही तर त्याने आपण केलेल्या पापाच्या निवृत्तीसाठी 
दोन होले आणि पारव्याची दोन पिले परमेश्नराला अर्पण करण्यासाठी आणावीत. ... त्याने त्यांची मुंडी 
मुणक्ावी पण त्यांचे मुंडके धडापासून वेगछे करू नये. ... त्याने आपल्या पापाबहल पश्चात्ताप करावा; मग 
त्याला क्षमा केली जाईल. ... परंतु त्याला दोन होले आणि कबुतराची दोन पिले मिक्वाली नाहीत तर त्याने 
शेरभर सपीठाचा दहावा भाग पापाचे प्रायश्चित्त म्हणून आणावा. त्यावर तेल घालू नये. ... आणि त्याला क्षमा 
केली जाईल. ... -'लेवीव', अ. ५,ओ:७, ८, १०, ११, ९१३. 

| (समीक्षक) आता ऐका ! ईश्वेरने पापाचे प्रायश्षित्त करणे इतके स्रोपे कछन ठेवले आहे की 
खिस्तीलोकांमध्ये श्रीमंत अधवा गरीब कोणीही पाप करण्यास भीत नसेल. खिस्त्यांच्या बायबलातील ही 
मोछी अद्भुत गोष्ट आहे की कशविना पापाने पापमुक्त व्हावे प्रथम पाप करायचे आंणि मं त्या पापाच्या 
क्षालनासाठी प्राष्यांची हिंसा करावयाची, खूप मजेत मांस ख़ायचे आणि तिकडे पापही नाहीसे व्हायचे ! छान! 
पारव्याच्या पिलाची मान मुरगहल्याने ते बराच वेछपय॑त तडफडत असणार, तरीही खिस्ती लोकांना दया येते 
नाही. दया कशी येणार ? त्यांचा ईश्वर त्यांना उपदेशच हिंसा करण्याचा करतो. जर सर्व पाषांचे असे प्रायश्षित्त 
तयार आहे तर मग येशुवर विश्वास ठेवल्याने पाप नष्ट होते असला दिखाबा ते कशाला कसात ? ॥५४॥ 

(५५) जो याजक (उपाध्याय) ज्या कोणाचा होम करत त्याने अर्पण केलेल्या होमपशूचे कातड़े त्या 
वाजकाच्या पालकीचे होईल..... आणि जे काही खाद्य पदार्थ-मग ते भट्टीत भाजलेले असोत, कढईत तकलेले 
अप्तोत की तव्यावर पसतलेले असोत, ज्या याजकाने अर्पण केलेले असतील ते सगे त्या वाजकाचे 
होतील. ... -'लेवीय', अ. ७, ओ. ८९. 

(समीक्षक) या देशातील देवीचे भोप्ये आणि मंदिराचे पुजारी यांच्या क्लृप्त्या विचित्र आहेत है आम्हाला 
माहीत होते. परंतु खिस्त्यांचा ईश्वर आणि त्याचे पुजारी यांच्या लीला इथल्यापेक्षा हजारपर्टीनी जास्त अहेत. 
कारण कातडबयाचे पैसे त्यांना मिछतात आणि खाद्य पदार्थ खायला मिक्रतात. त्यामुल्ठे खिस्ती याजकांची 
चांगलीच चंगढ त्यावेक्ली झाली असणार आणि आताही होत असणार! एखादा माणूस आपल्या एका मूलाला 
ठारमारून दुसचया मुलाला त्याचे मांस खायला घालतों असे कधी घड़ू शकेल काय ? सर्व माणसे, पशुपक्षी ही 
सारी जणू ईश्वाराची लेकरेच अहेत. तर परमेश्नर अशी कृत्यें कधी करू शकत नाही. म्हणूनच हे बायबल 
ईश्वर्कृत आणि त्या वर्णिलेला ईश्वर व त्याचे भक्त कधीही धर्मन्न असू शकत नाहीत. असल्याच सगल््या गोटी 
लैव्य पुस्तकांत भरलेल्या आहेत. त्या कुठवर सांगाव्यात ?॥५५॥ 

“गणना' चे 

(५६) आणि परमेश्राचा दूत हातात उपसलेली तलवार घेऊन वाटेत उभा असलेला गाढबीने पाहिला. 
महणून गाढवी सस्ता सोढून शेतात शिरली. तिने रस्त्यावर परत फिरावे म्हणून बलामाने गाढवीला काठीने 
मारले.... तेव्हा पसमेश्वराने गाढवीचे तोंड उधडले; आणि तिने बलामाला विचारले, “मी तुला असे काय केले 
की ज्यासाठी तू मला तीन वेक्ा मारलेस ?”” -'णवा', अ.२२, ओ. २३,२८. 


खिश्चन पंथाची समीक्षा डर तेरावा समुल्लास 


| पूर्वी गाढ्वाला सुद्धा देबदूतांचे दर्शन घड़त असे पण आजकाल विशप, पादरी कौर श्रेष्ठ किंवा 
अम्रेष्ठ माणसांनाही ईश्वर व त्याचे दूत दिसत नाहीत, आता परमेश्वर व त्याचे दूद आहेत की नाहीत ? जर 
असतील तर ते गाढ झोपेत आहेठ काय ? की आजारी पडले आहेत ? अथवा एाब्चा दुसया भूगोलांकरते गेले 
आहेत ? की दुस॒न्या एखाा्वा धंद्यात ते गुंतले आहेत ? की आता खिस्ती लोकांवर रुष्ट झाले आहेत ? अथवा 
मन गेले ? काय झाले कक नाही. यावरून असे अनुमान निधते की जे सध्या नाहीत, दिसत नाहीत ते केव्हाही 
नव्हते व दिसत नकहते. परंतु त्यांनी या सगह्या कपोलकल्पित भाकडकथा रचल्या आहेत, ॥५६॥ 

(५७) कर आता मुलापैकी प्रत्येक मुलाला आणि जिचा पुरुषाशी संयोग झाला आहे अशा प्रत्येक लीला 
ठारमाण. ... परंतु ज्या मुलींचा पुरुषांशी संयोग झालेला नाही त्यांना स्वत:साठी जिवंत ठेवा, - गणना', अ. ३१, 
ओ. १७.१८ 

(समीक्षक) वाहवा ! मूसा पैगंबर आणि तुमचा ईश्वर धन्य आहे ! जो ब्िवा, मुले, वृद्ध व पशु यांची हत्या 
करण्यापासून अलिप्त राहत नाही त्याला काय म्हणावे ? यावरून ही गोष्ट स्पष्ट दिसून बेते की मूसा हा 
विषयायक्त होता. कारण ता तो नसतता तर अक्षतयोनी रहणजे पुरुषांशी समागम न केलेल्या मुली आपल्यासाठी 
त्याने कशाला मागविल्या असत्या ? अथवा त्यांना अशी निर्दयी व विषयवासनावुक्त आज्ञा का देतों ? ॥९७॥ 

सेम्युएलचे दुसरे पुस्तक 

(५८) आणि त्याच यात्री अस्रे झाले की परमेश्चराचा हा शब्द नाथानकडे पोहचला. ॥ की, ''जाऊन 
माझा सेवक दाऊद (दावीद) याला सांग की पसमेक्षर असे म्हणतो, तू माइया निवासस्थानी एक घर बांधशील 
काय ? ॥ कारण जेव्हापासून इसराईलच्या मुलांना मिसर देशातून आणले तेव्हापासून आजपरय॑त मी घरात 
राहिलो नाही. तंबूत आणि डेय्यांमध्ये राहत आलो.” -सम्युएल, द॒पु., अ:७, ओ. ४-६. 

(समीक्षक) आता तर डिस्त्यांचा ईश्वर मुुष्यासारखा देहधारी नाही आणि उलाहणे देतो की, "मी फार 
श्रम केले, इकडे-तिकडे फिरत राहिलो. आता दाऊद घर बांघून देईल तर मी त्यात विश्रांती घेईन.'' असल्या 
ईश्वरावर आणि अश्ा पुस्तकावर श्रद्धा ठेवप्यासत खिस्ती लोकांना लाज का वाटत नाही ? पण काय कत्तील 
बिचारे ? फसले आहेत ! आता त्यातून बाहेर पड़प्यासाठी त्यांती खूप पुरुषार्थ करणे आवश्यक आहे. ॥५८॥ 

राजांचे पुस्तक 

(५९) आणि बाबिलोनचा राजा नबूखुदनजर वाच्या राज्याच्या एकोणिसाव्या वर्ष पाचव्या महिन्याच्या 
सातव्या दिवशी बाबिलोनच्या राजाचा एक सेवक नवूजरअद्दीन हा हुजयांचा सरदार वकशलेमला आला; आणि 
त्याने पसेक्षाचे मंदिर, राजाचा राजवाहा आणि यरशलेमची सी घेरे वग्रत्येक मोठ्या माणसाचे घर अनीने 
जाह्यून टाकले. ... आणि हुजय्यांच्या सरदाराबरेबर आलेल्या खालब्बांच्या सगढ्या सैन्याने यरुशलेमच्या 
सभोवत्ती असलेले तट जमीनदोस्त केले. राजे. २, अ.२५, ओ.८-१०. 

(समीक्षक) काव करणार ? ढिस्त्यांच्या ईश्वराने स्वत:च्या सुखासाठी दाऊद वगैरे मंडब्लींकडून घर 


सत्वार्थप्रकाश 3४३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


हज घेतले होते. त्यामध्ये तो विश्रांती करीत असेल. परंतु नवृजरअद्दीनने ईश्रराचे घर नष्ट करन टाकले 
आणि ईक्षर किंवा त्याच्या दूताचे सैन्य काहीही करू शकले नाही. पूर्वी त्यांचा ईश्वर मोठमोठ्या लढाया मारीत 
असे आणि विजयी होत असे. परंतु आता आपले घर मोडले-जाकले जात असताना तो गष्प का बसला कोण 
जाणे! आणि त्याचे दूत कोठे पद्कून गेले कोण जाणे ? अज्ञा कठीण समवी कोणीही मदतीस आला नाही आणि 
परमेश्वराचा पराक्रमही कोठे उड्ून गेला कोण जाणे ! ही गोष्ट खरी अस्लेल तर यापूर्वी त्याच्या विजयाच्या गोष्टी 
लिहिल्या होत्या त्या खोटबाच म्हटल्या पाहिजेत. मिसर देशातील मुले व मुली वांगा ठार मारण्यापुरताच तो 
शुरवीर बनला होता ? आणि आता शूरवीरांसमोर गष्प बसला काव ? अशा प्रकारे खिस्त्यांच्या ईक्षरात् 
आपलौच निंदा व अप्रतिष्ठा क्ून धेतली. वा पुस्तकामध्ये अशाच हजारो निरर्थक कहाण्या भरलेल्या 
आहेत, ॥५९॥ 


जुना करार, भाग दुसरा (जबूर) कालवृत्तांत ९ 
बायबलचा 

(६०) महणून परे श्राने इसराईलवर मरी (रोगराई) धाइली आणि इसराईल मधील मत्तर हजार माणसे 
पड़ली. (मेली.) -कालवृत्तांत १, अ.२१, ओ.!४. 

(समीक्षक) ही पाहिलीत इसराईलच्या खिस्त्याच्या ईश्षराची लीला ? ज्या इसराईलच्या वंशाला ईश्वराने 
पुष्कक्व वर दिले होते आणि ज्यांच्या पालनपोषणासाठौ तो अहोगात्र घड़पडत होता त्याच ईश्वराने आता 
रागाच्या सपाट्यात मरी घालून सत्तर हजार माणसे मारून टाकली. एका कवीने जे लिहिले आहेत ते खरेच 
आहे, तो म्हणतों, 

क्षणे रष्ट: क्षणे तुष्टो रुह्स्तुष्ट क्षणे क्षणे । 

अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादो5पि भयड्धर:॥॥ 

जसा एखादा माणूस क्षणात प्रसन्न तर क्षणात अप्रसन्न होतो महणजे ज्याची वृत्ती क्षणाक्षणाला बदलते 
त्याची प्रसन्नताही भयंकर असते, तशौच ही खिस्त्यांच्या ईश्वराची विचित्र लीला आहे. ॥६०॥ 

ईयोबाचे पुस्तक 

(६१) आणि एके दिवशी असे झाले की परमेश्नरासमोर ईश्वर पुत्र येऊन उभे राहिले; आणि पैतानही 
त्यांच्यामध्ये परमेश्चरासमोर येऊन उभा राहिला. ... आणि पसपेश्वराने सैठानाला विचारले, “तू कोदून आलास?” 
तेब्हां त्या मैतानाने उत्तर देऊन परमेश्नराला सांगितले की, “ पृथ्वीवर इकडे- तिकडे हिंडत-फिरत मौ आलो 
आहे."'... तेव्हा परमेश्षराने सैठानाला विचारले, “तू माझा दास ईयोब (ऐयूब) याची पारख केली आहिस 
काय? पृथ्वीच्या पाठीवर त्याच्यासारखा कोणी नाही. तो सिद्ध पुरुष, प्रामाणिक असून तो ईश्वराला भितो व 
पापापासून दूर राहतो. त्याने अजुनही सचोटी सोडलेलीं नाही. असे असताना तू निष्कारण त्याचा नाश 
करण्यास मला चिधावलेस." ... तेव्हा पैतानाने उत्तर म्हणून परमेश्नराला सांगितले कीं, “कातडीसाठी 


खिशएचन पंथाची समीक्षा डेंडड तेरावा समुल्लास 


। ! माणसाजवक जे काही असते ते सारे तो आपल्या प्राणासादी देईल. परंतु आता तू आपला हात पुढ़े 
करून त्याच्या हाडांना व मांसाला स्पर्श कर आणि पाहा. तो तुड््या तोंडावर तुझा अच्हेर करील.' ... यावर 
परमेश्षर सैतानाला म्हणाला, “'पाहा ! तो तुझया हवतात आहे. पण तू त्वाचे प्राण वाचव.'' ... तेव्हा सैतान 
परमेश्रराच्या समोरून गेला; आणि त्याने ईयोबाला मोठमोठ्या फोडांनी (गढ्वांनी) तछापायापासून मस्तकापर्यत 
हैराण केले. - 'ूबोब', अ. २, ओ,!-५. 

(समीक्षक) हे पाहा खिस्त्यांच्या ईश्विराचे सामर्थ्य ! मैतान त्याच्या समोर त्याच्या भक्ताना यातना देतो. 
पण तो परमेश्वर सैतानाचे पारिपात्य करीत नाही, आपल्या भक्तांना वाचवू शकत नाही, अथवा त्याच्या 
दूतापैकी कोणी पैतानाशी सामना करू शकत नाही. एकट्या सैतानाने सर्वाना भवभीत करून सोडले आहे. 
शिवाय खिस्त्यांचा ईश्वर सर्वजञही नाही. तो सर्वज्ञ असता तर त्याने ईयोबाची पारख करायला सैतानाला का 


सांगितले असते ?॥६१॥ 
उपदेशांचे पुस्तक 

(६२) होय ! माइया अंतःकरणाने बुद्धी (शहाणपण) व ज्ञान यांचा खूप अनुभव घेतला आहे. ... आणि 
मी शहाणपण व मूर्खपणा व वेडपटपणा म्हणजे काब हे जाणू पेष्याच्या कामी माझे मत लावले. मला अस्त 
आदढब्ून आले की तीही मनाची गांजणूकच आहे. ... कारण अधिक बुद्धीत (शहणपणात) अधिक वातना 
असतात आणि ज्याचे ज्ञान बाढते त्याचे दु:खही वाढते.. -'उपदेश', अ.!, ओ. १६-१८. 

(समीक्षक) आता पाहा ! बुद्धी आणि ज्ञान हे दोन पर्याववाची शब्द असूर त्यांना हे लोक भिन्न मानतात, 
बुद्धी वाढली की शोक व दु:ख होते अस्े पानणे हे अविद्वानांचे काम आहे. विद्वान माणूम अम्ने कसे लिहिल ? 
यावरून हे बायबल ईश्षराने तर नब्हेच, एखाद्या विद्वागानेही रचले ले नाही, हे सिद्ध होते. ॥६२॥ 

वेधपर्यंत आम्ही जुन्या करारातील काही भागांविषयी थोडक्यात विवेचन केले; यानंतर मत्तवकृत 
शुभवर्तमान वार नव्या करारातील काही भाग़ांविषयी थोडक्यात विवेचन करू. कारण ख्िस्ती लोक या उत्या 
कराराला प्रमाणभूत धर्मग्रंथ मानतात. त्याला ते 'नवा करार' अस्े महणतात. तेच त्याचे इज्जील ठेवले आहे, 
त्यात काय लिहिले आहे ते पाहिले की त्याची पारख होईल, 


नवा करार अथवा पत्रित्रशास्त्र मत्तवकृत शुभवर्तमान 
कुमारी मातेपासून येशूचा जन्म 
(६३) वेशू खिस्ताचा जन्म या प्रकारे झाला. त्याची आई मरीया हिचे योसेफास वाद्दान ज्ाल्यावर त्यांचा 
सहवास होण्यापूर्वी ती पवित्र आत्य्यापासून गरोदर झालेली अशी दिसप्यात आली..... तो त्या गो्टीच्या 
विचारात आहे तो पाहा, प्रभूच्या दूताने त्याला स्वप्नात दर्शन देऊन म्हटले, “योसेफा, दाविदाच्या पुत्रा, तू 
आपली बायको मरीया हिचा स्विकार कराववाला भिऊ नको, कारण तिच्या ठावी जो गर्भ आहे तो पवित्र 
आत्प्यापासून आहे.'” - पत्तव, अ. ९, ओ. १८-२०. 


सत्यार्थ प्रकाश डंडव महर्षि दयानंद सरस्वती 


(समीक्षक) या गोरी प्रत्यक्षादी प्रमाणे आणि सृष्क्रिम यांच्या विरुद्ध असल्यामु्े 
मान्य करु शकणार नाही. या गोष्टींवर मूर्ख आणि जंगली माणसेच विश्वास ठेवतील. सभ्य विद्वान त्या कधीही 
पानणारनाहीत, तुम्हीच पाहा ! जो पस्मेश्राचा नियम आहे तो कोण मोडू शकेल ? खुद परमेश्वरच आपल्या 
नियमाचा भंग करील तर त्याची आज्ञा कोणीही पाकणार गाही; आणि तो पसेश्वरही सर्वज्ञ व निर््रान्त राहणार 
नाही. मरीयाला ज्याप्रकारे गर्भ गहिला त्याप्रकारे कोणतीही कुमारिका गरोदर राहील त्या सगढ्ध्या ईश्वरापासून 
गरोदर आहेत अप्ते कोणालाही प्हणता येईल आधि त्या कुमारिका असे खोटेगाटेच सांगू लागतील की, 
“'परमेश्षराच्या दूताने स्वप्नात येऊन मला अस्े स्लांगितल की, हा गर्भ परमात्म्याकडून आहे,'' वस्तुत: ही 
अगदी अशक्य गोष्ट आहे, याचप्रमाणे मूर्यापासून कुंती गर्भवती झाली वररे ज्या गोष्टी पुराणात लिहिलेल्या 
आहेत त्याही सर्व असंभव आहेठ. अशा गो्टीना अन्ञानी निर्बुद्ध लोक मानतात आणि भ्रमजाक्रात पडतात, 
अशी गोष्ट झाली असेल की एखाद्या पुरुषाशी समागम ज्ाल्याने मरीया गगरोदर राहिली असावी, मग तिने किंवा 
दृसया कोणीतरी तो गर्भ ईश्वराकडून असल्याची असंभव गोष्ट पसरविली अम्रावी. ॥६३॥ 

(६४) तेव्हा सैतानाकडून येशुची परीक्षा व्हावी म्हणून आत्म्याने त्याला रानात नेले ... मग तो चालीस 
दिवस व चाह्लीस पात्र उपाशी राहिल्यानंतर त्याला भूक लागली ... तेव्हा परीक्षक त्याच्याजवक येऊन महणाला, 
“'तृदेवाचा पुत्र असलास तर या दगडाच्या भाकरी व्हाव्या अशी आज्ञा कर.'' -पत्तव, अ.४, ओ.१-३. 

(समीक्षक) यावरून खिस्त्याँचा ईश्वर सर्वज्ञ नाही, है स्पष्ट सिद्ध होते. कारण तो सर्वज्ञ असता तर त्याने 
येशूची परीक्षा सैतानाकडून का करविली असती ? स्वत:ने जाणले असते. आजकाल एबाद्या खिस्त्याला 
चालीस रात्री व चालीस दिवस उपाशी ठेवले तर तो जगू शकेल काय? यावरून हेही सिद्ध झाले की येशू हा 
ईश्वरचा पुत्रही नव्हता अथवा त्याच्याजवक कसलीही किमया म्हणजे सिद्धीही नव्हती, तशी सिद्धी असती तर 
त्याने सैताना समक्ष दगडाच्या भाकरी बनवून का दाखविल्या नसत्या आणि तो स्वत: उपाशी कशाला राहिला 
अस॒ता ? खरे महणजे परे श्वराने जे दगडधोंडे बनविले आहेत त्यांच्या भाकरी बनविणे कोणालाही शक्य नाहीं 
आणि ईश्वरही पूर्वी केलेले नियम बदलू शकत नाही. कारण तो सर्वज्ञ आहे आणि त्याची कामे चूकभूलविना 
आहेत.॥६४॥ 

(६५) त्योने त्यांगा म्हटले, “माया मागून या. मी तुम्हाला माणसे पकडणारे (कोल) बनवीन. " मग 
ते ताबडतोब आपली जाली तेथेच सोडन देन त्याच्या मागूर चालले. -मत्तय, अ.४, ओ. १९, २०. 

(समीक्षक) जुन्या करागामध्ये ज्या दहा आज्ञा तौरेतग्रंथात सांगितलेल्या आहेत त्याप्रमाणे “ आपल्या 
आइबापांचा मान ठेवा. म्हणजे तुम्हाला दीर्घायुष्य प्राप्त होईल.'' परंतु येशेने आपल्या आईबापांची सेवा 
केली नाही आणि इतरांगाही आईबापाच्या सेवेपासून परावृत्त करून आपल्या जाह्॒यात अडकविले, या 
पापामुक्रेच तो चिरंजीव झाला नाही असे दिसते. वा घटनेवरून हेही लक्षात येते मासक्रीप्रमाणे माणसांना 
आपल्या जात्व्यात अडकविष्यासाठी आणि आपला हेतू साध्य करण्यासाठी त्याने आपला एक पंथ सुरू 
केला. खुद येशूच असा आहे मण आजकालचे पाद्री लोक आपल्या जात््यात माणसाना अडकवीत असतील तर 


खिश्चन पंथाची समीक्षा ड्डद तेराबा समुल्लास 


। काय आश्चर्य ? कारण ज्याप्रमाणे मोठमोठे व पुष्कक मासे जाब्यात पकडणायाची प्रतिष्ठा वाढते व 
त्याचा चरितार्थ उत्तम चालतो त्याचप्रमाणे जो अनेक लोकांना आपल्या पंथात ओढतो त्याची प्रतिष्ठा बाढते 
आणि याचा चरितार्थ उत्तम चालतो, म्हणूतच ज्यांती वेदांचे व शाद्मांचे पठण व श्रवण केलेले नाही अशा 
बिचाया भोव्याभावडा माणसांना हे खिस्ती लोक आपल्या जाल्यात अडकवून त्यांच्या आईबापांपायून व 
कुटुंब कौरे पायून वेगके करतात. म्हणून सर्व विद्वान आयाँनी स्वत: त्याच्या भ्रमजाछापायूर। 'दूरराहुन आपल्या 
इतर भो्यया भावड्दया बांधवांना वाचविष्यात तत्पर राहवे. ॥६५॥ 

रोग्यांना बरे करणे 

(६६) नंतर येशू सभास्थानांत शिक्षण देत, राज्याची सुवार्ता गाजवीत आणि लोकालले पर्व प्रकारचे रोग 
वस्र्व प्रकारची दुखणी बरी करीत सर्व गल्लीधर फिरला.... आि त्याची कीर्ती मृरिया (सीरिया) देशभर 
पसाली; तेव्हा ज्यांस नाना प्रकारचे रोग व वेदना लागल्या होत्या, जे भूतस्त, फेफरेकरी व पक्षघाती होते अशा 
सर्व दुखणेकययांस त्याजकडे आणले आणि त्याने त्यांस बरे केले. -मरतय, अ. ४, ओ, २३,२४ 

(समीक्षक) आजकाल मंत्र, तंत्र, पुरश्षरण, आशीर्वाद, गंडा, ताईत, भस्म, चुटकी वररे उपायांनी 
भुतेखेते पद्दून जातात आणि रोग बरे होतात हे खरे असेल तर बाबबलाची गोष्ट खरी व्हावी याचे कारण 
भोव्याभावहद्या लोकांना फसविष्यासाठी या गोष्टी आहेत. येशूने केलेले चमत्कार छरे होते अस्े जर, ते 
लोक मानत अस्रतील तर वेधील दे 'क्ष्यांचे (भोप्यांचे) चमत्कार ते का खरे मानीत नाहीत ? कारण या दोन्ही 
गोष्टी एकसारख्याच आहेत. ॥६६॥ 

(६७) जे आत्ययाने 'दीन' ते धन्य, कारण स्वगचि राज्य त्यांचे आहे ... मी तुम्हांस खचित सांगतो, 
आकाश व पृथ्वी नाहीशी होईपय॑त सर्व गोष्टी पूर्ण झाल्यावाचून नियमशा्नाची एक मात्रा किंवा एक बिंदू 
नाहीसा होणार नाही ... वास्तव जो कोणी या अग॒दी लहान आज्ञांतील एकही रह करील व. तदनुसार लोकांस 
शिकबील त्याला स्वर्गाच्या राज्यात अगदी लहार म्हणतील पण जो कोणी त्या पाढलील व शिकवील त्याला 
स्वर्गाच्या राज्यातमोठा महणतील, -मह्तय, अ. ५, ओ, ३,१८,१९. 

(समीक्षक) जर स्वर्ग एक असेल तर राजाही एकच अस्ला पाहिने. त्यामुक्के जितके दीनदुबछे आहेत ते 
सर्वस्वर्गात गेले तर स्वर्गातील राज्यावर अधिकार कोणाचा होईल ? म्हणजे ते आपसात भांडणतंटे करततील 
आपणि सकी राज्यव्यवस्था खिक्खित्ती होऊन जाईल आणि 'दीन' म्हणजे कंगाल लोक अस्ते अप्ेल तर ते 
बरोबर नाही, दीन म्हणे निरभिमानी असा अर्थ घेतला तर तेही बरोबर नाही. कारण दीन आणि निरध्रिमान 
यांचा अर्थ एकच नाही. परंतु जो मनाने दीन असतो त्याला कधीच समाधान लाभ नाही. म्हणून तो अर्थही 
बरोबर नाही. जेव्हा आकाश व पृथ्वीहो निधून जातील तेव्ा व्यवस्थाही नाहीशी होईल. अशी अतित्य व्यवस्था 
माणसांची असते. सर्वज्ञ ईश्रराची ससते. जो या आज्ञांचे पालन करणार नाही तो स्वर्गामध्ये सर्वात लहान 
समजला जाईल असे प्रलोभन व भव दाखबिले आहे. ॥६७॥ 


सत्यार्थप्रकाश डडछ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(६८) आमची रोजची भाकरी आज आमहांस दे. ... पृथ्वीवर आपणाकरिता संपत्ती साठवू उका, 
> मह्तव, अ.६. ओ. ११,१९. 

(समीक्षक) यावरून असे दिसून वेते की ज्या काढ्ी येशुचा जन्म झाला होता त्या काढ्ठी माणसे जंगली 
वर्दाद्धी होती; आणि येशुही तसाच दीदी होता. म्हणूनच तो रोजची भाकरी मिक्रावी यास्राठी ईश्वराची प्रार्थना 
करतो आणि अनुयावांना शिकवितो. अस्े आहे तर ख्विस्ती लोक घनाचा संचय का करतात ? वेशुच्या आज्ञेचे 
उल्लंधन न करता आपली पारी संपत्ती दान करून त्यांगी दीन बनले पाहिजे. ॥६८॥ 

(६९) मला हे प्रभो, हे प्रभो असे म्हणतो ते स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश करणार नाही. -मत्तद, अ.७, ओ. २१. 

(समीक्षक) आता तुम्हौच विचार करा. मोठेमोठे पाद्री, बिशप साहेब व खिस्ती लोक येशुचे हे वचन सत्य 
समजत असतील तरते येशूला कधीही प्रभू म्हणजे ईश्वर म्हणणार नाहीत. ही गोषट त्यांनी मान्य केली नाही तर 
ते पापापासून केव्हाही वाचू शकणार गाहीत. ॥६९॥ 

(७०) त्या दिवशी मला अनेकजण म्हणतील, "'प्रभुजी, प्रभुजी, आम्ही तुझनया नावाने संदेश दिला, 
तुझया नावाने भूते घालविली, व तुझनया नावाने बहुत अद्भुत कृत्ये केली नाहौत काय ?" तेव्हा मी त्यांना स्पष्ट 
सांगेन की, “माकी तुमची कधीच ओछख नव्हती. अहो, अधर्म करणानयांनो, मजपुदून निधून जा." 

'मतव, अ.७, ओ. २२.२३. 

(समीक्षक) पाहा ! जंगली पाणसांची खात्री पटविष्वासाठी येशू आपण स्वर्गातील न्यायाधीश बनू पाहत 
होता ही भोव्या लोकांना प्रलोभन दाखविष्याची एक क्लुप्ती आहे.॥७०॥ 

(७१) तेव्हा पाहा, एक कुष्रोगी बेऊन त्याच्या पाया पड़त महणाला, “प्रभुजी, तुझी इच्छा असली के. 
मला शुद्ध करावयास तृ शक्तिमान अहेस." ... त्यावर त्यानें हात पुढे करून त्याला स्पर्श केला व म्हटले, 
“पानी इच्छा आहे. शुद्ध हो." तेक्हाच त्याचे कुष्ठ जाऊन तो शुद्ध झाला, -मत्तव, अ.८, ओ.२.३ 

(समीक्षक) या सगत्ध्या गोष्टी भोल्या भावड्या लोकांना फसविष्यासाठौ आहेत. ज्ञान व सृश्टिक्रम 
यांच्याविरुद्धच्या गोर्टीगा जर खिस्ती लोक खा मानतात तर पुराणांत व महाभारतातील गोष्टी खया मानाव्या 
लागतील. जसे शुक्राचार्य, धन्वन्तरी, कश्यप इत्यादीनी अनेक दैत्यांच्या मेलेल्या सैन्याला जिव॑त केले होते 
बृहस्पतीचा मुलगा कच याचे तुकडे-तुकडे करून ते हिंल प्राष्यांना व माशाना खाऊ घातले होते. तरीही 
शुक्राचाानी कचाला जिवंत केले. पग कचाला मारून त्याचे मांस शुक्राचार्याला खाऊ घातले गेले तरीही 
शुक्राचायनि त्याला पोटात जिवंत करून बाहेर काले. या प्रकरणात शुक्राचार्य स्वत: मेला पण कचाने त्याला 
जिव॑त केले. कश्यप ऋषीने तक्षकाकडून भस्म केली गेलेली झाडे व माणसे पुन: जिवंत केली. धन्वन्तरीने 
लाखो प्रेते जिवंत केली. लाखो कु्ठरोगी वगरे बरे केले. लाखो आंधल्रयांना ही दिली आणि बहिन्यागा 
श्रवणशक्ती मित्रवृन दिली. वा गोष्टी खोटबा असतील तर वेशुच्या चमत्काराच्या गोष्टी खोटबा का नाहीत ? जे 
लोक इतरांच्या गोष्टी खोटया आणि आपल्या खोट्या गोष्टी खया आहेत असे म्हणतात ते हटवादीच नव्हेत 
काय ? म्हणून खिस्त्यांच्या हवा कथा हठधर्मी का नाहीत ?2॥9१॥ 


खिरचन पंथाची समीक्षा डंडे तेराबा समुल्लास 


(७२) मगतो पलीकड़े गदोकरांच्या देशात गेल्यावर दोन भूतग्रस्त माणसे कबरीतून निधून येत असताना 
ः 'भेटली. ती इतकी उग्र होती की त्या बाटेने कोणाच्याने जाववत सस्ते. ... तेव्हा पाहा ? ती ओखून 
ऋहणाली, ' हैदेवाच्या पुत्रा, आमचा वतुझा काय संबंध ? नेमलेल्या समयापूर्वी तू आम्हांस पीड़ा ब्रावयास येथे 
आला आहेस काय ?”' ... तेथे त्यांजपासून दूर अंतरावर डुकरांचा मोठा कप चर होता. ... मग त्या' भूतांनी 
त्याला विनंती केली की, ''तृ जर आम्हांला काढीत अप्तलामत तर आम्हांस त्या डुकरांच्या ककपात पाठव."' 
-« त्याने त्यांस झटले, ''जा !'' मग ती निघून डुकरात शिसली आणि पाहा ! तो सारा ककप कड्यावकून 
समुद्रात धड़क धावत जाऊन पाण्यात बुडून मेला. -मतव, अ.८, ओ. २८-३२. 

(समीक्षक) आता तुम्ही थोडा विचार कराल तर या साक्रया गोष्टी खोट्या आहेत कारण मेलेला माणूप 
कबरीतून कधीही बाहेर येक शकत नाही. मेलेली माणसे कोणाच्या अंगात प्रवेश करीत नसतात अथवा 
कोणाशी बोलतही नसतात. असल्या गोष्टी अडाणी लोकांच्या आहेत; जे महाजंगली असतात तेच असलया 
गोष्टीवर विश्वास ठेवतात, येशूने त्या डुकरांची हत्या करविली. त्या डुकराच्या मालकाचचे जे नुकसान झाले त्याचे 
पाप येशूला नक्कीच लागले अस्णार ! छिस्ती लोक येशू हा पापाबहल क्षमा करणारा व पवित्र करणारा 
मानतात. मगतो त्या भुतांगाच का पवित्र कर शकला नाही ? आणि डुकरांच्या मालकांना नुकसानभरपाई का 
दिली नाही ? आजकालचे मुशिक्षित खिस्ती इंग्रज या भाकडकथांवर विश्वास ठेवीत असतील काय ? जर ठेबीत 
असतील तरते भ्रमजाक्रात पडले आहेत. ॥७२॥ 

(७३) मग पाहा, खाटेवर पडलेल्या कोष्या एका पक्षाघातती माणसास त्याजकड़े आणले, तेव्हा येशू 
त्यांचा विश्वास पाहून पक्षाघाती माणसाला म्हणाला, “'मुला धीर घर. तुइया पापांची क्षमा झाली अहे. ... मी 
धार्मिकांस नब्हें तर पापी जनांस बोलवाबयास आलो अआहे.'” -मत्तव, अ.९, ओ.२, 8३. 

(समीक्षक) वर सांगितल्याप्रमाणे ही गोश्ही तशीच असंभव आहे आणि पापाची क्षमा करण्याविषयी जे 
लिहिले आहे ते केवक भोब्या लोकांना प्रलोभन दाखवून फस्रविष्यासाठी हे, ज्याप्रमाणे एकाने प्यालेल्या 
दारूची अधवा भांगेची आणि खाल्लेल्या अफूची नशा दुस्नयाला चढ़त नाही त्याचप्रमाणे। एकाने केलेले पाप 
दुसयाला लागत नाहीं; तर जो पाप करो तोच त्याची फक्े भोगतो. हाच ईश्वराचा न्याय आहे. जर एकाने 
केलेले पापपुष्य दुसयाला लागेल अथवा न्यायाधीश ते स्वतःवर ओढवून बेईल किंवा ते करणायांगा ईश्वर 
वधायोग्य फछ न देईल तर तो अन्याव करणारा ठरेल. पाहा ! धर्मच कल्याणकारक आहे. वेशू किंवा दुसरा 
कोणी नाही. धर्मात्म्याना तारण्यासताठी येशूची मुक्लीच आवश्यकता नाही आणि पाप्यांना त्याची ' गरजसुद्धा 
नाही. कारण पाप कुणाचेही सुटू शकत नाही. ॥७५३॥ 

मी शांततेसाठी आलो नाही 

(७४) तेव्हा त्याने आपल्या बारा शिष्यांस जब बोलावून त्यांनी अशुद्ध आत्यांस काढावे आणि सर्व 

प्रकारचे विकार व सर्व प्रकारची दुखणी बरी करावी असा अधिकार त्यांस दिला. ... कारण बोलणारे तुम्ही 


कत्यार्ध्काश ४8 मकक्तत्तकत्वत महर्षिदयानंद सरस्वती 


नाहीं, तर तुमच्या पित्याचा आत्मा हाच तुम्हांमध्ये बोलणार आहे.... मी पृथ्वीवर शांतता चालवाबबास़ आलो 
अंसे समजू नका. मी शांतता चालवावयास्त नब्हें तर तलवार चालवाबयास आलों आहे. ... कारण मुलगाव 
बाप, मुलगी व आई, सून व सासू यांत विरोध पाइण्यास मी आलो आहे. ... आणि मनुष्याच्या धरचेच लोक 
त्याचेवैरी होतील, -मतय अ १०, ओ.१,२०.३४-३६. 

(समीक्षक) ज्याने ३० रुपयांच्या लोभाने वेशूला पकड़ून दिले आणि ज्यांनी बदलून ऐन वेल्ली प्ठ 
काढला तेच वेशूचे बारा प्रिय शिष्य होत. भुते अंगात संचारणे अथवा ती कादून टाकणे, औषध किंवा 
पध्यपाणी यांच्या मदतीशिवाय रोग बरे करणे या गोष्टी ज्ञानाच्या व सृश्क्रिमाच्या विरुद्ध असंभव आहेत. महणून 
असल्या गोष्टीवर श्रद्धा ठेवणे हे अज्ञानी लोकांचे काम आहे. जर जीव बोलणारे नमून ईश्वरच बोलणारा असेल 
तरजीव काय काम करतात ? तसेच सत्य वा असत्य भाषणाचे फक्न म्हणून मिक्रणारे सुख अधवा दुःख ईश्वरच 
धोगत असेल तर तौही एक खोटी गोष्ट आहे. बेशू या जगात फूट पाडण्याम व भांडणे लावण्यासाठी आला 
होता. तोच आजकाल कलह लोकांमध्ये चालू आहे. फूट पाडणे ही किती वाई गोष्ट आहे ! कारण त्यामुल्े 
माणसांना सर्वधा दु:खच होते. खिस्ती लोकांनी हाच कलहाचा गुरुमंत्र समजला अस्रावा, कारण लोकांमध्ये 
फाटाफूट असणे ही गोष्ट चांगली आहे असे येशूच समजत होता. मग खिस्ती लोक तसे का समजणारनाहीत ? 
धरच्या लोकांना धरच्या लोकांचे शत्रू बनविणे हे वेश्चेच काम असणार. ते श्रेष्ठ पुरुषाचे काम अू 
शकत नाही, ॥७४॥ 

(७५) वेशूने त्यांस विचारले, ''तुम्हांजवक किती भाकरी आहेत ?'' ते म्हणाले, "सात, व काही 
मासब्रया."' ... मग त्याने लोकसमुदायांस जमिनीवर बसावयास सांगितले, ... नंतर त्याने त्या सात भाकरी व 
मामत्ध्या घेकन उपकासस्तुती केली, त्या मोड़ून शिष्यांस दिल्या आणि शिष्यांनी लोकसमुदायाला दिल्वा: ... 
मग ते सर्व जेवून तृप्त झाले आणि त्यांनी उरलेल्या तुकइ्ांच्या सात टोपल्या भरून घेतल्या..... जेवणायांमध्ये 
चार हजार पुरुष होते. शिवाय ख्लिया व मुले निरा्ीच होती. ... -यत्तव, अ. १५, ओ.३४-३८. 

(समीक्षक) आता पाहा ! आजकालचे दाभिक सिद्धू व जादूगार यांच्य हातचलाखीचच्या गोष्टीसारखीच ही 
लबाड़ीची गोष्ट नाही काय ? त्या भाकरीमध्ये इतर भाकरी कोदून आल्या ? येशुजवक अशा पिद्धी होत्या तर 
स्व॒त:ला भूक लागल्यावर उंबराची फछे खाष्यासाठौ तो का भटकत असे ? त्याने स्वत:साठी माती, पाणी व 
दगड यांच्यापासून मोहरभोग, भाकरी वगैरे का बनविल्या नाहीत ? वा समत््या गोष्टी पोसकटपणाच्या आहेत, 
जसे लबाड़ साधू, बैरागी असलया लबाड़ गोही करून भोव्याभाबड्या लोकांना फसवितात तसेच 
हेही आहेत. ॥७५॥ 

(७६) आणि त्या समवी तो प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कर्माप्रमाणे फ देईल. -मत्तय, अ.१६, ओ. २७. 

(समीक्षक) जर कर्मानुसारच माणसाला फछ मिक्रणार असेल तर खिस्तावर विश्वास ठेवणायांना त्यांच्चा 
पापाची क्षमा मिक्तते असा उपदेश करणे व्यर्थ आहे आणि कर्मानुसार फ् मिढते हे खरे असेल तर हा उपदेश 
खोटा ठरतो. जर कोणी अस्े महणेल की क्षमा करण्यास योग्य असणायांना क्षमा केली जाते आणि क्षमा 


खिडचन पंथाची समीक्षा डप्० तेरावा समुल्लास 


ड् योग्य नसणाय्यांना क्षमा केली जात नाही तर तेही बरोबर नाही. कारण सर्व कर्मांची फके यधायोग्यपणे 
दिल्यानेच न्याव व पूर्ण दया होते. ॥७६॥ फ 
बेशूचे विज्ञान विरोधी वचन 

(७७) "हे अविश्वात्री बकुटिल पिढीच्या लोकांनो, मी कोठवर तुम्हांबरोबर राह ? कोठवर तुमचे सोसू? 
..- काएण मी तुम्हांस खचित सांगतो की जर तुम्हांमध्ये मोहरीच्या दाष्याएवढा जरी विश्वास असेल तर या 
डोंगराला येथून तिकडे सरक असे तुम्ही म्हटल्यास तो सरकेल. तुम्हांला काहीच असाध्य असणार नाही. /' 

>मह्तय, अ. १७, ओ.१७,२०. 
(समीक्षक) खिस्ती लोक अस्रा उपदेश करीत फिरत असतात की, '' आमच्या मतात या, क्षमा मि्रवा 
आणि मुक्ती प्राप्त करा.'' पण ते सारे खोटे आहे. कारण वेशुमध्ये पापाचे निवारण करण्याचे, श्रद्धा बसविष्याचे 
व्षवित्र करण्याचे स्ामर्थ्य असते तर त्याने आपल्या शिष्यांच्या आत्पयांगा निष्पाप, श्रद्धावान व पवित्र का केले 
नाही ? जे लोक वेशुच्या महवास्तात राहून त्याच्याबरोबर फिसत अस्त त्वांनाच तो शुद्ध विश्वासू आणि परापमुक्त 
करू शकला नाही तर तो मेल्यानंतर आता- तो कोठे आहे कोण जाणे ! कोणालाही पवित्र बनवू शकणार नाही, 
वेशूच्या चेल्यांमध्ये मोहरी एवढीही श्रद्धा नब्हती आणि त्यांनीच हे बायबल तयार केले आहे, म्हणून ते 
प्रमाणभूत असू शकत नाही. कारण जे अविश्वास्‌ , अपविद्रात्मा, अधर्मी अस्रतात अशा माणम्रांच्या लिखाणावर 
विश्वास्त ठेवणे हे कल्याणाची इच्छा बाढृगणाया माणसाचे काम नव्हे. यावरून हेही सिद्ध होते की येशूचे हे 
वचन खरे अस्लेल तर एकाही खिस्ती माणसामध्ये एका मोहरीच्या दाष्या एवढाही विश्वास म्हणजे श्रद्धा नाही, जर 
कोणी अस्रे म्हणत असेल की आमच्याम्रध्ये पूर्ण किवा थोड़ी श्रद्धा आहे हर त्याला महणावे, "हा जो डोंगर 
वाटेत आला आहे तो जरा पलौकडे सरकवा..' जर त्याच्या प्रवत्वाने तो डोंगर सरकला तर त्याच्चामध्ये पूर्ण 
अद्धा नाही मोहरीच्या एका दाण्याएवदी श्रद्धा अवश्य आहे. परंतु जर त्याला तो डोंगर सरकविता आला नाही 
तर ख्िस्ती लोकांमध्ये विश्वास, श्रद्धा महणजेच धर्म वांचा लवलेशही गाही असे खुशाल समजावे, जर कोणी 
अस्ते म्हणेल की येथे अभिमान वर दोषांसाठी डोंगर हा शब्द वापरलेला आहे, तर तेही बरोबर नाही. कारण 
जर असे अस्रेल तर प्रेते, आधे, महारोगी, भूतग्रस्त यांना वेशूने जिवंत व बरे केल्याच्या बायबलात ज्या गोष्टी 
आहेत त्याठिकाणी आढ्रशी, अज्ञानी, विषयासक्त व श्रांतचित्त लोकांना उपदेश करून खिस्ताने सचेत (सावध) 
व कुशल बनविले अस्ता अर्थ लावता बेईल. परंतु अस्ता अर्थ लावगेही बरोबर होणार नाही. कारण मग तो 
आपल्या शिष्यांनाच सावध व हशार का बनव्‌ शकला नाही ? म्हणून अशा असंभव गोष्टी सांगणे ही गोष्ट वेशूचे 
अज्ञानच दर्शविते. येशूजव विद्या किंवा ज्ञान असते तर त्याने जंगली लोकांसारख्या मूर्खपणाच्या गोष्टी 
कशाला उच्चारल्या असत्या ? तथापि “तर देशे दरमो नास्ति तत्ैरण्डो5पि दरमायते' किंवा “निरस्तपादपे देशे 
एंडो5पि द्रमायते' म्हणजे ज्या देशात एकही मोठा वृक्ष नसतो तेथे एंडाचे झाड हाच सर्वात मोठा व उत्तम वृक्ष 
समजला जातो, या न्यायाने महाजंगली लोकांच्या देशात वेशूलाही श्रेष्ठतव प्राप्त होणे स्वाभाविक होते. परंतु 
आजकाल येशूची काय गणती होऊ शकते ? वेशू कोणाच्या खिजगणतीत असणार 2 ॥७७॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ४५९ महर्षि दवानंद सरस्वती 


(७८) मी तुम्हांस खचित सांगतो, हु 
स्वर्गाच्या राज्यात तुमचा प्रवेश होणारच नाही.'' -मत्तय, अ.१८, ओ:३. 

(समीक्षक) आपल्याच इच्छेने मर वढ्विणे हे स्वगप्राप्तीला आणि न व्वविणे नरकप्राप्तीला कारणी भूत 
होत असेल तर कोणीही कोणाचे पापपुण्य कधी धेऊ शकत नाही, असे सिद्ध होते आणि बालकांसारखे 
होण्याचा जो उल्लेख आला आहे त्यावरून असे लक्षात येते की येशुच्या गोष्टी ज्ञान आणि सृश्टक्रम यांच्या_ 
विरोधी होत्या आणि त्याच्या मनात अम्ाहो विचार होता की लोकांनी माझे म्हणणे लहान मुलांप्रमाणे डोछ्ले 
मिटटून मान्य करावे, काहीही प्रश्न विचारू नयेत. पुष्ककसे खिस्ती लोक बाढ्बुद्धीचे असल्यासारखेच वागतात. 
नाहीतर अशा तर्क विसंगत, ज्ञानविरोधी गोष्टी त्यांनी का मानल्या असत्या ? तसेच हेही सिद्ध झाले की येशू 
स्वत: विद्याविहीन व बालिश नसता तर इतरांना बालवत बनण्याचा उपदेश त्याने का केला असता ? याचे- 
कारण एवढ्ेच की जो जस्ता असतो तो इतरांनाही आपल्यासारखेच बनवू इच्छितो, ॥७८॥ 

(७९) हेव्हा येशुने आपल्या शिष्यांस म्हटले, “भी तुम्हांस खचित सांगतो की स्वर्गाच्चा राज्यात 
धनवानाचा प्रवेश होणे कठिण आहे. ... मी आणखी तुम्हास सांगतो की देवाच्या राज्यात धनवानाचा प्रवेश 
होणे यापेक्षा उंटाला मुईच्या नेदधातून जाणे सोपे आहे.' -बत्तव, अ. १९, ओ.२३-२४. 

(समीक्षक) यावरून हे सिद्ध होते की वेश दद्धी होता. श्रीमंत लोक त्याला मान देत नसणार. 
त्याने है लिहिले असावे. परंतु त्याचे हे महणणे बरोबर नाही. कारण श्रौम॑त व गरीब लोकांमध्ये बरे- 
असतात. जो कोणी चांगले काम करील त्याला चांगले फल व वाईट काम करील त्याला वाईट फल मि्ते. 
त्यांवरन हेही सिद्ध होते की येशू ईश्वेरी ग़ज्य एखाद्या विशिष्ट प्रदेशाएुरते मर्यादित मानत होतो सर्वत्र नब्हे, असे 
असल्यामुल्ले तो खरा ईश्रच नव्हे. कारण जो ईश्वर आहे त्याचे राज्य सर्वत्र आहे. शिवाय त्या स्वर्गाच्या राज्यात 
कोण प्रवेश करील अथवा करणार नाही असे महणणे हे अज्ञानजनक आहे. याप्रमाणे हेही आले की जेवदे खिस्ती 
लोक धनाढय अहेत ते सारे नरकातच जातील का ? आणि मे दद्धी लोक स्वर्गात जातील काय ? येशू 
ख्विस्ताने थोड़ा विचार केला असता की श्रीमंत्रांजवक जेवढी साधरसामग्री असते तेवढी गरिबांजवक नसते 
आंणि धनाढ्य लोक आपल्या मंपत्तीचा विनियोग विवेकूर्वक धर्मसंमत कामांसाही करतील तर त्यांना उत्तम. 
गती प्राप्त होक शकेल आणि गरिबांजवक साधनसंपत्ती उसल्यामुद् ते दुर्दशेत खितपत पडतील. ॥ ७९॥ 

८०) वेशुने त्यांस महटले की, “मी तुम्हांस खचित सांगतो की पुनरुत्पत्तीत मानवाचा पुत्र आपल्या 
गौखाच्या राजसिहासनावर बसेल तेव्हा माइया मागून आलेले तुम्हीही बारा राजसिंहासनावर बसून इसराईलच्या 
बार वंशांचा न्यायनिवाडा कराल. ... आणि ज्या कोणी घर, भांक, बहिणी, बाप, आई, मुले किंवा शेते 
माइया नावाकरिता सोडली आहेत त्याला शंभरपट मिलन सार्वकालिक (अनंत) जीवन हे वतन मिक्रेल.' _ 

>मत्त्य, अ.१९, ओ. २८-२९. 

(समीक्षक) आता मात्र वेशुच्या मनातले बिंग बाहेर पडले. आपण मेल्यानंतरही लोकांनी आपल्या 

जाल््यातून निसटून जाऊ नये. ३० रुपयांच्या लोभापायी ज्याने आपल्या गुरूला म्हणजे येशुला पकड़ने दिले 


खिडचन पंथाची समीक्षा ड्ष्र तेरावा समुल्लास 


स््् ठारमारविले तो नराधमही त्याच्या बारा शिष्यांमध्ये होता. इतरांबरोबर तोही वेशुच्चा सिहासनाजवक 
असरणाया सिंहासनावर बसणार आणि इसराईलच्या वृशाचा पक्षपाताने न्‍्यायनिवाड़ा करणार. एदेच नव्हे तर 
त्यचे सर्व गुन्हे माफ करणार आणि इतर वंशांचाही न्यायनिवाडा करणार! यावरून अप अनुमान निधते की 
खिस्तों लोक न्यायनिवाडा करताना खिस्त्यांच्या बाबतीत पक्षंपात करतात. एजाद्या गोन्या इसमानें काह्या 
माणसाला ठार मारले असले तरी बहुधा पक्षपात करून त्याला निरपराधी ठरवितात व सोढून देतात, तसांच 
येश्या स्वर्गाचा न्यायही अम्नाच अग्रणार. अंतिम निवाड्याच्या एकाच दिवशी सर्वांचा न्‍्यायनिवाडा करण्याच्या 
यापद्धृतीत एक मोठा दोष ओह. तो अस्ा की एक माणूस सृष्टच्य प्ररंभीच मेला; आणि दुयरा न्यायंदानाच्या 
आदल्या रात्री मेला. आता जो आधी मेला अ्रेल त्याला सृश्टच्या मुख्वातीपासून अंतिम प्रलयोपयत आपला 
न्यायनिवाडा केव्हा होणार याची वाट पहत बसावे लागणार आणि दुसतयाला झटपट न्याय मि॒णारे. हो केंवहा 
मोठा अन्याय आहे ! शिवाय जो नरकात जाईल तो अनंत काछ्पर्यत नरकातच राहणार आणि जो स्वाति 
जाईल तो सदैव स्वर्गमुखाचा उपभोग घेत राहणार. हाही मोठा अन्याव आहे. कारण अंत अंसणारी साधने व 
करे यांच्या फकांगाही अंत असला पाहिजे. शिवाय दोन जीवांची पापे अथवा पुण्ये कधीच मारखी नसतात. 
त्यामुक्े तारतम्थानुस्तारकमी-जास्त सुख -दु:खे असारे अनेक स्वर्ग व नरक असतील तरच सुख-दुःखे भोगता 
पेतील, पंतु तशा प्रकारची व्यवस्था खिस्त्याच्या मतग्रंधात कोठेच दिसत नाही. म्हणून बायबल है ईश्ररकृत 
ठरू शकत नाहीं अथवा येशूही ईश्वराचा मुलगा होता असे म्हणता येत नाही. तसेच कोणत्याही व्यक्तीला शंभर 
आईबाप अंसू शकत नाहीत. तसें समजणे मोठा अनर्थ आहे. कारण एका व्यक्तीची एकच आई व॑ एकच बाप 
अस्ततो, पण बायबलात म्हटले आहे की, "जया कोणी आई, बाप, मुले... सोडली आहेत त्याला ती शंभरपट 
मिक्रतील."' कुरानात अनुमान आहें की मुसलमानांनी स्वर्गात ७२ स्त्रियां मिछतील अंसे लिहिले आहे 
त्याप्रमाणेच हा विचार आहे. ॥८०॥ 

(८१) मग सकाल्ली तो परत नगरास येत असता त्यालां भूक लागली..... आणि वाटेवर अंजिराचे एक 
झा पाहुन तो त्याकडे गेला. पण पानांवाचून त्यावर त्याला काही मिलाले नाही. मा त्याने त्याला महटले, 
“बापुदे तुला फक कधी न येवो."' आणि ते अंजिराचे झाड़ लागलीच वाकून गेले. 

(समीक्षक) सर्व पादरी आणि खिस्ती लोक असे सांगतात की वेशू अंत्यंत शांत, क्षमाशील आणि 
क्रोधादी दोषांपासून मुक्त होता. फ॑तु या धटनेवरून तो अत्यंत ग़गीट होता व त्याला ऋतूंविषयीचे ज्ञान मक्हे. 
तो जंगली स्वभावाच्या माणसासारखा वागत होता. वस्तुत: वृक्ष हां जह फतु मोसम नसल्यामुंके त्याच्यावर फके 
नव्हती. बात त्याचा काय अपराध होता ? पण येशूने त्याला शाप दिला व तो वाह्ून गेलो. कदाचित ते झाड 
त्याच्या शापाने वालले नसणार. त्याच्यावर काहीतरी औषध टाकल्यामुल्े ते वाकून गेले असेल तर त्यात 
आश्चर्य नाही.॥८१॥ 

(८२) त्या दिवसांतील संकटांमागून लागलीच सूर्य अंधकारमय होईल, चंद्र प्रकाश देणार नाही, तारे 
आकाशातून पतन पावतील आणि आकाशाची दल्ले इल्मकतील. -पत्तव,अ-२४, ओ.२६- 


सत्यार्थ प्रकाश ४५३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(समीक्षक) वाहवा वेशुदुवा ! तारे पतन ' कु गोष्ट तुम्ही कोणत्या विद्येच्या आधाराने जाणली ? 
आणि ती इकमहरणारी आकाशाची सैन्ये कोणती आहेत ? येशू थोडीशी जरी विद्या शिकला असता री त्याने 
जाणले असते की सगे तारे हे आपल्या पृथ्वीसारखेच भूगोल (ग्रहगोल) आहेत आणि ते पड़त नसतात; 
यावरन येश हा सुताराच्या कुछात जन्माला आला होता हे लक्षात येते. नेहमी लाकडे कापणे, तासणे, जोडणे 
हीच कामे तो करीत असणार. परंतु आपणही या जंगली देशात पैगंबर बनू शकू अशी कल्पना त्याला सुचली 
आपणि तो उपदेश करू लागला. त्याच्या मुखातून अनेक चांगल्या गोष्टी बाहेर पडल्या. पण पुष्ककशा गोष्टी 
वाईटही होत्या. तेथील लोक जंगली होते, त्यांनी त्यांचे मानले, आजकाल युरोपातील देश जसे सुधारलेले 
आहत तसे ते जुन्याकाल्ली असते तर वेशूची बुवाबाजी मुत्छीच चालली नसती. आता वस्तुस्थितीचे धोडेफार 
ज्ञान युरोपीय लोकांगा झाले असले तरी व्यावहारिक डाबपेच व हटवादीपणा यांमुद्े हा पोकक् मत ते सोडत 
नाहीत आणि सर्वस्वी सत्य वेदमार्गाचा स्वीकार करीत नाहीत. हीच काब ती त्यांच्यात उणीव आहे. ॥८ २॥ 

(८३) आकाश व पृथ्वी नष्ट होतील परंतु माझी बचने कधीच नष्ट होणार नाहीत. -म्तव, अ.२४, ओ.३५. 

(समीक्षक) हे बोलणेही अज्ञानदर्शक व मूर्खतापूर्ण आहे. आकाश नष्ट कसे होणार ? आकाश अत्यंत 
सूक्ष्म असल्यामुदरे ते डोल्‍्यांना दिसतच नाही. मग त्याचे हलणे कोण पाहृ शकतो ? शिवाय आपल्याच तोंडाने 
आपली बढ़ाई मारणे हे भल्या माणसांचे काम तब्हे, ॥८३॥ 

(८४ ) मग डाबीकडल्यांसही तो म्हणेल, “अहो शापग्रस्तहो, पैतान व त्याचे दूत यांच्यात्राठी जो 
सार्वकालिक (कायमचा) अमी तयार केला आहे त्यातमाइया पुदून निधून जा."' -म्तव, अ. २५, ओ.४१५ 

(समीक्षक) जे आपले शिष्य आहेत त्यांना स्वर्ग देणे आणि इतरांता अनंत अनीत टाकगे हा केवढा 
मोठा पक्षपात आहे बरे ! परंतु आकाशच ऊणार नाही असे एकदा म्हटल्यानंतर जकणारी आग, नरक, स्वर्गया 
गोष्टी कोठे रहणार ? ईश्वोाने सैतानाला व त्याच्या दूतांना निर्माण केले नसते तर त्याला नरकाची एवढी तयारी 
कशाला करावी लागली असती ? आणि एक अगदी सामान्य सैतान ज्या ईश्षग़ला भ्याला नाही तो ईश्वर तरी 
कसला ? कारण सैतान हा ईश्वराचाच दूत असूरही त्याने बंड केले. त्याच वेल्ी त्याला पकड़ून तुरुंगात ठाकणे 
अथवा मारून टाकणे ईश्वराला जमले नाही. मग त्याचे ईश्षरत्व कोठे गहिले ? सैतानाने येशुलाही चाल्लौस दिवस 
दुःख दिले, पण येशू त्याचे काही वाकडे करू शकला नाही. म्हणने त्याचे ईश्षराचा पुत्र अप्नणे व्यर्थ ठरले, 
यावरून येशू हा ईश्वराचा पुत्र आणि बायबलातील ईश्वर हा ईश्वर असू शकत नाही. | ८४॥ 

(८५) हेव्हा यहूदा इस्कयोंत नावाच्या बाग शिष्यांतील एकाने मुख्य याजकांकडे जाऊन म्हटले, '' मी 
त्याला धरून तुमच्या स्वाधीन केले तर मला काय बाल ?” त्यांनी त्याला तीस रुपये ब्यावबाचे ठरविले, 

>मत्तय, अ. २६; ओ.१४-१५- 

(समीक्षक) आता पाहा. वेशूची सगढ्ली करामत आणि ईश्वरत्व वांचे रहस्य येथे उघडे पडले. कारण 
त्याचा जो मुख्य शिष्य होता वो यहुदीही वेशुच्या प्रत्यक्ष सहवासाने पवित्नात्मा बनला नाही. मग तो येशू 
मेल्यानंतर इतरांना पवित्रात्मा कसा बनवू शकणार ? त्याच्यावर श्रद्धा ठेवृन त्याच्या भखशावर राहणारे लोक 


खिडचन पंथाची समीक्षा ड्द्ड तेराबा समुल्लास 


| ध कारण ज्याने आपल्या प्रत्यक्ष महवासात राहिलेल्या शिष्याचे काहीही कल्याण 
केले नाहीं तो स्वत: मेल्यावर कोणाचे काव कल्याण करू शकणार ? ॥८५॥ 

गुरूचे( येशुचे) रक्त-मांसभक्षण 
(८६) मग ते भोजन करौत असता येशुने भाकर घेऊन व आशीर्वाद देकन ती मोडली आणि शिष्यांस 


देऊन म्हटले, “घ्या. खा. हें माझे शरीर आहे.'' ... आणि त्याने प्याला घेतला व उपकारस्तुती करून तो 
त्यांस दिला व म्हटले, "तुम्ही सर्व यातील प्या. ... हे माझे (नव्या) कराराचे रक्त आहे. हे पापांची क्षमा 
होष्यासाठी बहुतांकरिता ओतले जात आहे.'” -मत्तय,अ.२६,ओ. २६-२८ 

(समीक्षक) कोणताही सभ्य माणूस अशौ गोष्ट करील काय ? अविद्वान, जंगली पाणसाखेरीज इतर 
कोणीही आपले मांस हे आपल्या शिष्यांचे अन्न आ हे आणि आपले रक्त हे त्यांचे पेय आहे असे म्हणणार 
आणियाच प्रकाराला आजकाल श्िस्ती लोक 'प्रभु भोजन' म्हणतात. म्हणजे खाद्यपेयांमध्ये येशूच मांस व रक्त 
आहे अशी भावना बाढयून खातात- पितात. ही किती वाईट गोष्ट आहे. ज्यांनी आपल्या पुरे मांस व रक्तही 
खाण्यापिण्याच्या भावनेतून वगढले नाही ते इतराना कसे मोडतील ? ॥८६॥ 

(८७) मग त्याने पेज व जब्दीचे दोधे पुत्र बांस बरोबर बेतले आणि तो खिन्न व अतिकट्टी होऊ लागला, 
«हैव्हा त्याने त्याप्त महटले, "पाया जीव मरणप्राय, अति खित्न जाला आहे. तुम्ही येथे राहा व माइयाबरोबर 
जागृत असा."' ... मग तो थोडासा पुढ़े जाकन पालथा पडला आणि त्याने अशी प्रार्थना केली : ' हे माइया 
बापा, होईल तर हा प्याला मजवरून टक्ून जावो. तथापि माइया इच्छेप्रमाणे नको, तर तुझ्या इच्छेप्रमाणे 
होवो.'' -मह्तय, अ.२६, ओ. ३७-३९. 

(समीक्षक) पाहा ! येशू हा केवक एक सामान्य माणूस नसता, ईक्षराचा पुत्र, त्रिकालदर्शी व विद्वान असता 
तर त्याने अशौ मर्कटचेष्ट केली नसती. यावरून हे स्पष्ट दिसून येते की येशू हा ईश्वराचा मुलगा असून तो 
त्रिकालन्न होता व पापाची क्षमा करणारा आहे असे येशुने अथवा त्याच्या चेल्यांनी खोटेनाटेच पसरविले आहे. 
यावरून वेशू हा केवक एक सामान्य, साधा, अगदीच अडाणी होता; वो विद्वान योगी किंवा सिद्ध 
नव्हता.॥८७॥ 

(८८) वो बोलत आहे इतक्यात, पाहा, बारांतील एक जो यहूदा तो आला आणि त्याजबरोबर मुख्य 
याजक व लोकांचे बडौल वांजकड़ला मोठा स्रमुदाव तलवारी व सोटे घेऊन आला. त्याला धरून देणायाने 
त्यांस अशी खूण सरांगून ठेवली होती की, “मी ज्याचे चुंबन थेईल तोच तो आहे, त्याला धरा.” मग त्याने 
लागलीच येशुजवक येऊन “गुरुजी, सलाम ” असे म्हणून त्याची पुष्कर चुंबने थेतली. तेव्हा त्यांनी जवछ 
येकन येशुला धरूत अटक केली. इतक्यात सर्व शिष्य त्याला सोडून पढून गेले. शेवटी दोधे जण येऊन म्हणाले 
की, “देबाचे मंदिर मोडावबास व दीन दिवसांत बांधावयास मौ समर्थ आहे अस्े ह्वाने म्हटले..' तेव्हा प्रमुख 
वाजक उदून त्याला म्हणाला, “'तू काहीच उत्तर देत नाहीस़ काय ? हे तुझ्न्याविरुद्ध कशी साक्ष देतात ?'' करी 


सत्यार्थ प्रकाश ड५५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ख येशू उगाच राहिला. वावरून प्रमुख याजकाने त्याला म्हटले, “मी तुला जिवंत देवाची शपथ घालून 
विचारतो की, “देवाचा पुत्र खिस्त तो तू आहेस की नाहीस हे आम्हांस सांग.'' वेशू त्याला म्हणाला, “तू 
महटलेस तसेच. आणख्ी मी तुम्हांस सांगतो, यापुदे तु्ही मनुष्याच्या पुत्नाला सर्व समर्थाच्या उजवीकड़े बसलेले 
व आकाशाच्या मेघांवर आरूढ होऊन येताना पाहाल..' तेव्हा प्रमुख याजकाने आपली वल्ले फाडून म्हटले, 
“'याने दुर्भाषण केले आहे. आम्हास आणखी साक्षीदार कशाला पाहिजे ? पाहा ? आता तुम्ही हे दुर्भाषण 
ऐकले आहे. तुम्हांस कप्ते वाटते ?”' त्यांनी उत्तर दिले की, “हा मरणदंडास पात्र आहे."' तेव्हा ते त्याच्या 
तोंडावर थुंकले व त्यांनी त्याला बुक्क्या मारल्या; आणि कोणी त्याला थापडा मारून म्हटले, '' ओ खिस्ता, 
आम्हांला अंतर्जानाने सांग, तुला कोणी मारेल ? इकड़े पेत्र वाडयात बाहेर बसला होता, तेव्हा एक दासी 
त्याजकड़े येऊन म्हणाली, ''तृही गालीलकर येशूबरोबर हेतास...' तो मर्वाच्चा समोर नाकारून बोलला, “तू 
काय छणतेस ते मला ठाऊक नाही.' मग तो बाहेर देवडीवर गेल्यावर दुस़रीने त्याला पाहून तेथल्या लोकांस 
महटले, “हाही नासोरी येशुबरोबर होता.'' पुन: तो शपथ वाहून नाकारून बोलला, "मी त्या मनुष्याला 
ओढखत नही. तेव्हा तो शापोच्चारण करन व शपथा वाहून म्हणू लागला, "मी त्या मुनुष्याला ओढखत 
नाही."' -मत्तय, अ. २६, ओ.४७-५०, ५६५ ६१-७२, ७४. 

(समीक्षक) आता तुम्हीच विचार करा. आपल्या अनुवायांमध्ये हद विश्वास निर्माण कर््याचे सामर्थ्य 
किंवा प्रभाव येशू खिस्तामध्ये नव्हता. तसा विश्वास त्यांच्यामध्ये असरता तर त्यांनी आपल्या प्राणांचीही पर्वा न 
करता लोभाच्या आहारी जाऊन आपल्या गुरूला पकडून दिले नसते, त्याला नाकारले नसते, खोटे बोले 
नसते व त्यांनी खोटी शपथ घेतली नसती. तसेच तौरितमध्ये सांगितल्याप्रमाणे येशू खिस्ताच्या अंगी चमत्कार 
करून दाखविष्याचे सामर्थ्य नब्हते, त्यात लिहिले आहे की लुकाच्या परी त्याच्या पाहुण्यांना मारण्याकरिता 
अनेक लोक आले होते. तेथे ईक्षराचे दोन दूत होते, त्यांनी त्या लोकांगा आंधल्ले करन टाकले. तशी ही गोष्टही 
अस्रंभव आहे. तथापि वेशूमध्ये एवढे देखील सामर्थ्य नव्हते. तरीही आजकाल छिस्ती लोकांनी येशुच्या 
नावावर अवाच्या सवा चमत्कारांच्या कितीतरी भाकडकथा रचून सगल्लीकडे पसरविल्या आहेत. असे हालहाल 
होऊन मरण्यापेक्षा वेशुने लढा दिला असता, समाधी घेतली असती अथवा दुसन्या एखाद्या पद्धतीने प्राणत्याग 
केला असता तरते चांगले झाले असते. परंतु येशुजबक विद्या नसल्यामुद्ठे अशी बुद्धी त्याला कशी सुचणार ? 
तोच येशू असेही म्हणतो: - 

(८९) तुला असे वाटते काय की मला माझया पित्याजव मागता येत नाही आणि आता वो मला 
देवदूतांच्या बारा पैन्यांपेक्षा अधिक पाठवून देणार नाही ? -मत्तय, अ. २६ ओ. ५३ 
(समीक्षक) येशू खिस्त धमक्याही देतो, आपल्या बापासंबंधी बढाया करीत जातो, पण काहीही करू 
शकत नाही. ही केवढी आएचर्याची गोटट आहे पाहा ! जेव्हा महायाजकाने त्याला विचारले की, “हे लोक 
तुह्याविरुद्ध सक्ष देत अहेत, त्याचे उत्तर दे. तेव्हा येशु चूप राहिला. येशुने हे चांगले केले नाही. जे काही खो 
होते ते त्याने अवश्य मांगितले असते तर बरे झाले असते. त्याने आपल्या मोठेपणाच्या वल्गना करणे उचित 


खिडचन पंधाची समीक्षा ५६ तेराबा समुल्लास 


| 'ओणि ज्यानी वेशुवर खोटा आरोप करून त्याला ठार माल त्यांचे ते कृत्यही उचित नक्हते, कारण त्यॉनी 
येशुवर जो आरोप केला होता तो त्याचा अपराध रव्हता. परंतु तेहो जंगलीच होते. त्यानो न्यायाच्या गोंही केश 
समजणार ? बेशुने आपण देवाचे पुत्र आहोत असा बहाणा केला नसता आणि त्या (ज्यू) लोकांनी त्याच्याशी 
अंसे वाईट वर्तन केले ने तर दोधांच्याही दृशटीने चांगले झाले असते. परंतु एवंढे ज्ञान, धर्मत्मेततों आणि 
न्यायशीलता त्यांच्यामध्ये कोठून असणार ? ॥ ८ ९॥ 

(९०) मग येश्‌ सुभेदाराच्या पुढे जाऊन उभा राहिला असता मुभेदाराने त्यालों विचारले, '" तू पहुंचा 
राजा अहेस काय ?” बेशुने त्याला सहटलें, “तू 'हणतोस तसेच."' मुख्य याजक व बडील हे त्याजवां 
दोषारोपण करीत असता त्याने काहीच उत्तर दिले नाही. तेव्हा पिलात त्याला म्हणाला, ' है लोक तुझयाविरुद्ध 
किती गो्टीबहल साक्ष देतात, हे तू ऐकत नाहींस काय ?"' परंतु त्याने त्याला काही उत्तर दिले नहीं. एका 
शब्दानेही नाही. यावरून सुभेदाराला फार आश्चर्य वाटले. पिलाताे त्यांस म्हटले, “तर खिस्त म्हटलेल्या 
येशुचे मी काय करावें ?”' सर्व हणाले, “त्याला वधस्तंभावर चढवावे. कुसावर खिलरवावे. तेव्हा त्योनें 
त्यांच्याकरिता बरब्बाला पोडले व येशुला फटके मारून वधस्तंभावर खिक्रविष्याकरिता ( शिपायांच्या) स्वाधीन 
केले. नंतर मुभेदाराच्या शिपायानी वेशूला कचेगैत नेले आणि सगह्ली पलटण जमबून त्याजकडे आणली. 
त्यानी त्याची बच्चे काढून त्याच्या अंगात किरमिजी झगा धातला. कावट्यांचा पुकुर गुंफून त्याच्या पस्तकावर 
ठेवला; त्याच्यो उजव्या हातोत वेताची काठी दिली आणि त्याच्यापुे गुडये टेकृन, " हे यहु्ाच्या राजा, तुझा 
जयजयकार होंवो.'' असे महणून त्यांनी त्याची थड्ा केली. ते त्याजवर धुंकले व तो वेत बैऊन त्याच्या 
परस्तकावर मार लागले. मर त्याची धट्टा (वां) केल्यावर त्यांनी त्याच्या अंगातून तो झगा कादून त्यांचीं 
वद्ने त्यांच्या अंगात धातली आणि ते त्याला वधस्तंभावर खिकविष्याकरिता वैकन गेले. मगर गलगुधा म्हणें 
कंबटीची जागा था नावाने ओकखल्या जाणाया ठिकाणी पोचल्यावर त्यांनी त्याला पित्तमिश्रित द्राक्षारस 
प्याववास दिला. परंतु तो चाखुर पाहिल्‍यावर तो पिडुना. तेव्हों त्यांनी त्याला वधस्तंभावर खिकविले आणि 
त्यांती त्याव्या दोषागेषाचा लेख त्याच्या डोक्याच्या वर लावला. तो असा : " "हा यहु्बांचा राजा वेशू अहे.' 
नंतरत्यांनी त्याज बरोबर दोन लुटारू (डाक), एक उजबीकड़े व एक डाबीकडे असे वधस्तंभावर खिल्वविले; 
आणि जवद्ून जाणायानी डोकी हलवीत त्याची अशी निंदा केली की, ''ओरे, मंदिर मोडून तीन दिवसांत 
बांधणायया, तू स्वतत:चें तारण कर. तू देवांचा पुत्र असलास तर वधस्तंभावरून खाली ये." तसेच मुख्य 
वाजकही, शास्त्री व वढ़ौल यांसहित थट्टा करीत म्हणाले, " त्याने दुसयांचे तारण केले; त्याला स्वत:चे तारण 
करता यैत नाही. तो इसराईलांचा राजा आहे. त्याने आता वधस्तंभावरून खाली यावे. म्हणजे आम्ही त्याजवर 
विश्वास्त ठेवू. तो देवावर भंरवसा ठेवतो. त्याला तो प्रिय असेल तर त्याने त्याला आता सोडवावे, कारण 'मी 
देवाचा पुत्र आहे', असे तो म्हणाला होता... जे लुटारू त्याच्या बरोबर वधस्तंभावर खिलले होते त्यांनीही 
त्याची अशीच निंदा केली. मग दुसाया प्रहपासून तिसाया प्रहरापव॑त सर्व देशात अंधार पहला आणि सुमारे 
तिसय्या प्रहरी येशू मोठ्याने आरोल्ली मारून बोलला, “एलोई, एलोई, लमा सबकूतनी ! म्हणजे माइया देवा, 
माझया देवा, तू माझा त्याग का केलास ?" तेथे उप होते त्यांच्यातील कित्येकांनी हे ऐकून म्हटले, “तो 


सत्यार्थ प्रकाश डपछ महर्षि दयानंद सरस्वती 


एलीयाला बोलावतो..' मग त्यांच्यातृर एकाने लागलीच धावत जाऊन स्पंज घेतला आणि तो. ! भखून 
वेतावर ठेवून त्याला प्यावयास दिला. मग वेशूने पुनः मोठ्याने ओरडून प्राण सोडला..' -बत्तव, अ.२७; ओ.११- 
१६, २३२६-३१ ३३०३५, ३७-४८, ५०. 

(समीक्षक) त्या दुषटानी वेशूशी अत्यंत वाईट बर्तन केले. परंतु येशूचाही दोष आहे. कारण ईश्षराचा 
कोणी पुत्र नाही आणि ईश्वर कुणाचा बाप नाही. तो कोणाचा बाप बला तर कोणाचा तरी सासरा, मेहणा, 
सोयरा बगरेही होईल. तसेच जेव्हा अध्यक्षाने त्याला विचारले तेव्हा त्याने जे काही खरे होते ते सांगावला हवे 
होते. त्याने जे अद्भुत चमत्कार पूर्वी करून दाखविले असे मांगितले जाते ते खरे असते तर आताही मुक्छीवरून 
(क्रृसावरून) उतरून त्याने सर्वांना आपले अनुवाबी बनविले असते, तसेच तो ईक्षराचा पुत्र असता तर 
ईश्वरानेही त्याला वाचविले असते. तो त्रिकालदर्शी असता तर पित्तमिश्रित द्राक्षारसाला ते आधीच ककले 
असतते. तो चमत्कार करणारा असता तर त्याने आरोढ्ली मारू प्राण का मोडला ? यावरून हे ओकखले पाहिजे 
की वाटेल तेवढी चलाखी केली तरी शेवटी खरे ते खरे व खोटे ते खोटेच ठर्ते. यावरून हेही सिद्ध झाले की 
येशु हा त्या काछच्या जंगली माणसांपैकी धोडाफार वरा माणूस होता. तो चमत्कार करणारा , ईश्रेराचा पुत्र 
आषणि विद्वानही नव्हता, कारण तो ठसा अस्रता तर त्याला असे दु:ख का भोगावे लागले असते 2॥९०॥ 

(९१) तेव्हा पाहा, मोठा भूकंप झाला; कारण प्रधूचा दूत स्वर्गातृन उतरला, त्याने येऊन धोंड एकीकडे 
लोटली आणि तिच्यावर तो बसला.... तो वेथे नाही, कारण त्याने सांगितल्याप्रमाणे तो उठलाआहे. ... वा, 
प्रभू निजला होता ते हे स्थल पाहा. ... तेव्हा त्या ख्िवा त्याच्या शिष्यांस हे वर्तमान सांगाववास धावत गेल्या, 
मग पाहा, वेश्‌ त्यांस भेटून म्हणाला, "कल्याण अस्लो.' त्यांनी जब जाऊन त्याचे चरण धरून त्यास नमन 
केले. ... तेव्हा येशुने त्यांस म्हटले, ''भिऊ नका. जा आणि हे माझया भावांस सांगा, बासाठी की त्यांनी 
गालौलात जावे. तेथे मी त्यांच्या दृशीस पडेन."' ... इकड़े अकस शिष्व गालौलाठ जो डोंगर वेशुने नेमिला 
होता त्यावर गेले. ... आणि त्यांनी त्याला पाहून नमन केले, की कित्येकांस संशय वाटला. ....तेव्हा येशू 
त्याच्या जब येऊन त्यांस म्हणाला, “'स्वर्गात आणि पृथ्वीवर सर्व अधिकार मला दिला आहे. ... आणि 
पाहा, जगाच्या अंतापय॑त मी सदैव तुम्हांवरोबर आहे."' -मत्तद, अ.२८, ओ.२.६,१.१०,१६-१८,२० 

(समीक्षक) ही गोष्टही विश्वास ठेवण्यासारखी नाही, कारण ते सृष्टिक्रमाविरुद्ध व विद्याविरोधी आहे. 
ईश्वराजबह्र दूत असणे, त्यांना इकडे-तिकडे पाठविणे, स्वर्गातूम खल्‍्ली आणगे वा गोष्टीवर विश्वास ठेवायचा 
महणने ईश्वराला मामलेदार किंवा कलेक्टर बनविणेच नाही काय ? येशू त्याच शरीरासह स्वर्गात गेला आणि 
जिवंत झाला काय ? कारण त्या ब्रियांनी त्याचे पाय धरून प्रणाम केला, तेव्हा त्याचे तेच शरीर होते काय ? 
आणि तीन दिवसांत ते शरीर सडले कसे नाही ? तसेच स्वतःच्या तोंडाने सर्वांचा अधिकारी म्हणणे हे शुद्ध 
ढोंग आहे. शिष्यांना भेटणे आणि त्यांच्चाशी सर्व गोष्टी बोलणे हे अशक्ब आहे. कारण जर ते सारे खरे 
असेल तर आजकाल कोण मेलेली माणसे जिवंत का होत गाहीत ? आणि त्याच शरीरासह स्वर्गात का 
जातनाहीत 2॥९१॥ 

हे मारे मत्तयकृत शुभवर्तमानाविषयी झाले. आता मार्ककृत शुभवर्तमानाविषयी लिहितो. 


खिश्चन पंथाची समीक्षा डपट तेराबा समुल्लास 


(९२ ) जो सुतार, मरीयेचा पुत्र, तो हाच आहे ना ? -मार्क, अ.६, ओ.३. 

(समीक्षक) वस्तुत: वुसूफ हा मुतार होता. म्हणुन वेशूही सुतार होता. तो अनेक वर्षे मुताराचें काम करीत 
होता. त्यानंतर पैगंवर (प्रेषित) वनण्याचा प्रयल कस्ता-करता ते देवाचा पुत्रच बनला आणि जंगली लोकानीही 
त्याला देबाचा पुत्र मानले. तेव्हा मोठी करामात केली त्याने लोकांमध्ये फाटाफूट निर्माण केली. ॥९२॥ 


लूककृत 

(९३) येशुत्याला महणाला, “तू मला उत्तम का म्हणतोस ? एकावाचून म्हणजे देवावाचून कोणी उत्तम 
नाही."' -लूक, अ.१८, ओ.१९. 

(समीक्षक) जर वेशूच एकमेव ईश्वर म्हटला जातो तर खिश्वनांनी पविद्रात्मा, पिता व पुत्र हे तीन कोदून 
आणले ?॥९३॥ 

(९४) तेब्हा त्याने हेरोदाकडे पाठविले ... येशूला पाहून हेदोराला फार संतोष झाला. कारण त्याजविषयी 
ऐकल्यावरून त्याला भेटाबे अशौ बन्याच दिवसांपासून त्वाची इच्छा होती; आणि त्याच्या हातून झालेले 
एब्बादे अदभुत कृत्य दृषीस पडेल अशौ त्याला आशा होती. ... त्याने त्याला बरेच प्रश्न केले; परंतु त्याला 
काही उत्तर दिले नाही. -लूक, अ. २३, ओ.७-१९ 

(समीक्षक) हो घटना मत्तवकृत शुभवर्तमानामध्ये गाही, यावरून साक्षदार लोकात मतभेद दिसतात 
महणून त्यांच्या साक्षीला काही अर्थ उरत नाही. कारण सर्व साक्षीदारांती एकच गोष्ट सांगितली पाहिजे. तसेच 
ग्रेशू चतुर व चमत्कारी असता तर त्याने उत्तर दिले असते; आणि त्याने चमत्कार दाखविला अस॒ता, वावरून हेच 
सिद्ध होते की येशुजव विद्या व अद्भुत शक्ती मुछ्लीच नव्हती. ॥ ९४॥ 


(१९५) प्रारंभी शब्द होता, शब्द देवासह होता आणि शब्द देव होता..... तोच प्रारंभी देवासह होता..... 
सर्व काही त्याच्या द्वरे झाले आणि जे काही गले ते त्याच्यावाचून झाले नाही. त्याच्या ठायी जीवन होते; व ते 
जीवन मुनुष्यांचा प्रकाश हेते. -बोहान, अ. १, ओ.!-४. 

(समीक्षक) प्रथम वक्‍त्याशिवाय शब्द असू शकत गाही आणि शब्द देवाबरोबर होता अस्ले म्हणणे 
निरर्थक ठरते. तसेच शब्द हा कधीही ईश्वर होऊ शकत नाही. कारण आधी शब्द देवासह होता असे म्हटल्यास 
देवाच्या पूर्वी शब्द अथवा शब्दाच्या आधी देव होता असे म्हणता येणार नाही. जोपय॑त सृश्टिच्या उत्पत्तिचे 
कारण विद्यमान नसेल तोपय॑त शब्दादवारे सृश्टिची निर्मिती मुठ्ठीच होऊ शकत नाही आणि शब्दाशिवाय, काहीही 
नबोलता, सृष्टिकर्ता सृष्टिची निर्मितीं कर शकतो. जीव काय होते आणि ते कशात होते ? या वचनानुसार जीव 
अनादी आहेत अप्े तुम्ही मानाल. ते अनादी असतील ठर 'आदमाच्या (माणसाच्या) नाकपुडांत परमेश्रराने 
श्वास फुंकला' हे विधान खोटे ठरते आणि जीवन हे फक्त माणसांच्या हृष्ीनेच प्रकाश होते काय ? 
पशुपक्ष्यादिकांचा तो प्रकाश नाही काय 2॥९५॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ४५९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


5३ ९६) (आणिगात्रीच्या भोजनाच्या वे) शिमोनाचा पुत्र यहुदा इसको ह्वाच्या मनात त्याला धरून 
दावे अस्े सैतान घालून चुकला होता. -बोहान, अ. १३. ओ.२. 

(समीक्षक) ही गोष्ट खरी नाही. कारण खिश्षनांना असे विचारता वेईल की , ' जर पैतान सर्वाना भुरत 
घालतो किंवा भड़कवितो तर सैतानाला कोण भडकवितो ?'' सैतान स्वतः च बहकत असेल तर माणूसही 
आपोआप, स्वत:घ बहकू शकतो. मग सैतानाचे काब काम ? परंतु जर सैतानाला उत्पन्न करणारा आणि 
भड़कविणारा परमेक्षर असेल तर तोच मैतानाचा सैतान खिस्त्यांचा ईश्वर ठसतो. पसमेक्षरानेच सर्वाना सैतानादवरे 
भड़कबिले. असली कामे ईश्वराची असू शकतात काय ? खरी गोष्ट अशी हे की ज्यांत ख्िस्त्यांचा हा मंतग्रंथ 
रचला आणि वेशू हा देवाचा पुत्र आहे म्हटले ठेच बहुधा सैतान असावेत. बाकी हा मत्ग्रंथ ईक्षसकृत नाही, यात 
वर्णिलेला ईश्वर हा खरा ईश्वर नाही आणि वेशु हा देवाचा पुत्र होक शक नाही. ॥९६॥ 

येशू ईश्वराचा अवतार ? 

(९७) तुमचे अंत:करण अस्वस्थ होऊ देऊ नका. देवावर विश्वास ठेवा आणि मजवरही विश्षास ठेवा...... 
माया पित्याच्या घरात राहप्याच्या जागा पुष्कक आहेत. त्या नसत्या तर मी तुम्हास सांगितले असते की, “मी 
तुम्हासाठी जागा तयार कराववास जातो.'” ... आणि मी जाकन तुम्हांसाठी जागा तयार केली फणजे पुनः 
येऊन ठुम्हांस आपल्याजवक घेईन. यासाठी की जेथे मी आहे तेथे तुम्हीही असावे..... वेशुने त्याला महटले, 
"'्रार्ग, सत्य व जीवन मीच आहे. माइ्याद्वारे आल्यावाचून पित्याजवछ  कोणी जात नाही. ... मी कोण आहे हे 
तुम्ही ओकखले असते तर माइया पित्यालाही ओलखले असतते."' -बोहान, अ. १४, ओ. १-३, ६.% 

(समीक्षक) आत पाहा. वेशूचे हे उद्गार पोषांच्या लीलेपेक्षा कमी आहेत काय ? त्याने असला प्रपंच 
रचला मसता हर त्याच्या पंधात कोण अडकले असते ? वेशूने आपल्या बापाचा मक्ता बेतला आहे काय ? जर 
ईश्वर येशुच्या अधीन असेल तर तो पराधीन झाल्याने तो ईश्ररच नव्हे कारण ईश्वर कुणाचीही शिफारस ऐकत 
नही. वैशुच्या पूर्वी कोणालाच ईश्षप्प्ाप्ती झाली नव्हती काय ? अशा प्रकोरे स्थान बारेचे प्रलोभन देणारा 
आणि आपल्याच तोंडने स्वत: मार्ग, सत्य व जीवन सांगणारा पूर्णपणे ढोंगी समजला जाते. महणुर ही गो 
कपीही खरी असू शकत नाही. ॥९७॥ 

(९८) मी तुम्हास खचित सांगतो की, “मी जी कृत्ये ती मजबर विश्वास ठेवणाराही कील आणि त्यापेक्षा 
मोठी करील.'' -वोहान, अ. १४, ओ.१२ 

(समीक्षक) आता पाहा. जे छिस्ती लोक वेशूव पूर्ण श्रद्धा ठेवगात ते वेशुप्रमाणेच मृतागा जिवंत करणे 
वौरे गोष्टी का करू शकत नाहीत ? आणि ज ते श्रद्धेच्चा बछावर चमत्कार करू शकत तस्ततौल तर येशूने 
देखील चमत्कार केले नव्हेत असेच ठामपणे समजले पाहिजे. कारण स्वत: येशुच सागतो की तुम्हीही चमत्कार 
करून दाखबाल. तरीही आजकाल कोणी खिस्ती माणूस एकही चमत्कार करून दाखबू शकत नाही. येशुने 
मृतांना जिव॑त केले वौरे गोष्टीवर विश्वास ठेवणायाचे अंतश्चक्षू फुटलेच आहेत अस्े म्हटले पाहिजे. ॥९८॥ 


खिएचन पंथाची समीक्षा डद० तेराबा सयुल्लास 


| अंक >योहान, अ.१७, ओ.३. 

(समीक्षक) जर तो एकच ईश्वर असेल तर खिस्ती लोकांनी पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा ही तीन ईश्वर 
आहेत अस्े म्हणणे साफ खोटे आहे. ॥९९॥ 

बायबलामध्ये अशा प्रकारच्या अवास्तव गोष्टी भरलेल्या आहेत. 


योहानाला झालेले प्रकटीकरण 

आता योहानाच्या अदभुत गोष्टी ऐका : 

(१००) राजासनाभोवती चोवीस आसने आहेत; आणि त्या आसनांवर शुप्र बच्चे परिधान केलेले व 
डोक्यांवर सोन्याचे मुकुट घातलेले चोवीस वडील बसलेले आहेत, असे हृशीस पडले. ... राजासनाच्या आतून 
बिजा, पाणी व गर्जना निघत आहेत. सात अभिरूपी मशाली राजासनापुदे जछत आहेत. ते देवाचे सात आत्मे 
आहेत. ... राजासनापुढ़े स्फटिकासारखा जसा काय काचेचा समुद्र आहे आणि राजासनाच्या मध्यभागी व 
राजासनाच्या चार बाजूंस, पुढ़े व मागे डोल्ययांती भरलेले असे चार प्राणी आहेते. -बोहान, .अ. ४. ओ.४-६ 

(समीक्षक) आता पाहा ! एखाद्या शहरासारखा खिस्त्यांचा स्वर्ग आहे; आणि त्याया ईश्वरही 
दीपकाप्रमाणे अभि आहे. सोन्याचे मुकुट वगैरे आभूषणे धारण करणे आणि मागे-पुढ्े हो? 7एजे वा 
असंभवनीय गोष्टी आहेत. तेथे सिंह वगैरे चार पशू असल्याचेही लिहिले आहे. असल्या वा गो उर कोणादा 
विश्वास बसेल ?॥१००॥ 

(१०१) जो राजासनावर बसलेला होता त्याच्या उजव्या हातावर पाठपोट लिहिलेली व सात शिक्रे 
(सिले) मारून बंद केलेली अशी पुस्तकाची एक गुंडाब्ली मी पाहिली. ... आणि पुस्तकाचे शिक्के फोडून ते 
उघडावयास कोण योग्य आहे, असे मोठ्याने ओरडणारा एक बलवान देवदूत मी पाहिला..... तेव्हा स्वर्गात, 
पृथ्वीवर किंवा पृथ्वीखाली कोणी हे पुस्तक उघडावयास किंवा पाहावयास समर्थ नव्हता. ... हे पुस्तक 
उधड़ावयास किंवा त्यात पाहावयास योग्य असा कोणी आढछला नाही, म्हणून मी फार रडलो. 

-बोहान, अ ५, ओ. ९-४ 

(समीक्षक) आता पाहा ! ख्िस्ती लोकांच्या स्वर्गातील सिहासनाचे व मनुष्यांचा थाटमाट आणि 
अनेक शिक्के असलेले मोहोरबंद पुस्तक आहे. ते पुस्तक उधडप्यास व त्यात डोकादून पाहष्या८ 
कोणी स्वर्गात अथवा पृथ्वीवर मिक्धाला नाही यामु्े योहान रडू लागला. यावर एक वृद्ध गाणूय ए 
येशू ते पुस्तक उघडणाग आहे. याचा अर्थ एवढाच की ज्याचे लम त्याचे गुणगान. अशा प्रकरे 
उम्रविष्याचा प्रयल केला गेला आहे. परंतु हवा सर्व सांगावयाच्या गोष्टी आहेत. ॥ १० १॥ 

(१०२) ऐेब्हा राजासन व चार प्राणी यांच्यामध्ये आणि वडीलमंडह् यांच्यामध्ये, ज्याचा जपू काव वध 
करण्यात आला होता अम्ने कोकरू उभे असलेले मी पाहिले. त्याला स्रात शिंगे व सात डोढे होते. ते सगले 
पृथ्वीवर पाठबिलेले देवाचे सात आत्मे आहेत. -बोहास, प्र.अ. ओ. ५.६. 


र्थ अगा 


सत्यार्थ प्रकाश ४६१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(समीक्षक) कु त्वा स्वर्गामध्ये सगे खिस्ती चार पशु व 
वेशूही आहे. इतर कोणी नाही. तेथे एक अद्भुत गोष्ट घडली की वेथे तर वेशला दोन डोढे होते आणि एकही 
शिंग नब्हते, तो स्वर्गात गेल्यावर सात ज्षिंगे आणि सात डोल्य्यावाला झाला आणि ते मात डोढे व शिंगे ईश्रराचे 
आत्मे बनले होते. अरेर! असल्या गोष्टीवर खिस्ती लोकांनी का बरे विश्वास ठेवला ? भले ! बुद्ीचा थोड़ा तरी 
उपयोग कर्ते.॥१०२॥ ट 

(१०३) त्याने पुस्तक थेठले तेव्हा ते चार प्राणी व चोवीस वडील (पुरुष) कोकराच्या पाया पड़ले. त्या 
प्रत्येकाजवक्र वीणा व धूपाने भरलेली सोन्याची धुपाटणी होती, ती म्हणजे पवित्र जनांच्या प्रार्थना होत, 

>योहान, प.अ.५, ओ:८. 

(समीक्षक) जेव्हा येशू स्वर्गात नल तेव्हा हे बिचारे धूप, दिप, नैवेद्य, आरती इत्यादींनी कोणाची पूजा 
करीत असतील ? येथे प्रॉटेस्टंट खिश्चन मूर्तिपूजेचे खंडर करतात आणि त्यांचा (केंथलिकांचा) स्वर्ग हे 
मूर्तिपूजेचे घर बनले आहे. ॥१०३॥ 

(१०४) मग को कराने सात शिक्क्यापैकी एक शिक्का (सील) फोडला तेव्हा मी पाहिले तो चार प्राण्यांतील 
एकाला गजनेसारख्या वाणारे 'ये' असे महणताता मी ऐकले. ... मग मी पाहिले तो परांढग घोड़ा आणि 
त्याजवर बसलेला एक सवार दृटीस पडला, त्याच्याजब धुष्य होते व त्याला मुकुट देष्यात आला, तो विजय 
मिक्ववीत मिछ्वीत आणखी विजयावर विजय मित्रविष्याम्त निधून गेला. ... त्याने दुसरा शिक्षा फोडला तेव्हा 
मी दुमतया प्राष्याला 'ये' अस्ले म्हणताता ऐकले..... वेब्हा दुसरा घोड़ा निधून गेला. वो अमिवर्ण (लाल) होता; 
आणि त्यावर बसलेल्या इसमाकडे पृथ्वीची शांती हरण करण्याचे आणि लोकांकडून एकमेकांचा वध करविष्याचे 
काम सोपविले होते. त्याला मोठी तलवार दिलेली होती. ... त्याने तिसरा शिक्का फोडला तेव्हा मी तिसया 
प्राण्याला 'ये' असे म्हणताना ऐकले. ... मग मी पाहिले गो काछा घोड़ा आणि त्यावर बसलेला कोणी एक 
दृ्टीस पडला. त्याच्या हातात तागडी होती..... त्याने चौथा शिक्का फोडला तेव्हा मी चौथ्या प्राण्याला 'ये' अप्े 
म्हणताना ऐकले. ... मग मी पाहिले तो फिकट घोड़ा, आणि त्यावर बसलेला एक पुरुष दृषटीस पहला, त्याचे 
नाव मृत्यु. .. इत्यादी, -योहाल, पर.अ., ओ.१-५, ७-८ 

(समीक्षक) आता पाहा. पुराणातील भाकड़कथधापेक्षा या गोष्टी जास्त हास्यास्पद्‌व खोट्या आहेठ की 
नाहौत ? एखा्या पुस्तकाच्या शिलबंदीत घोडा व धोडेस्वार कसे काब स्रामाव्‌ शकले असतौल ? हे स्वणातले 
बरणे ज्यांगी खरे मानले आहे त्यांच्यात अविद्या जितकी म्हणावी ती धोडीच आहे, ॥१०४॥ है 

(१०५) हे मोठ्याने ओखून महणाले, " है प्रभो, जो तू पवित्र व सत्य आहेस तो तू न्‍्यायनिवाडा करत 
नाहीस; आणि पृथ्वीवर रहणान्या लोकांपासून आमच्या रक्ताचा सूढ घेत नाहीस. हे किती काठ चालणार? 
... तेव्हा त्या प्रत्येकास एक एक शुघ्र झगा देण्यात आला; आणि त्यांस असे सांगण्यात आले की तुमच्या' 
पोबतीचे दासत व तुमचे बंधू तुम्हांसारखे जिवे मारले जाणार. त्यांची संख्या पूर्ण होईपर्यत तुम्हे आणखी थोडा 
वेढ स्वस्थ राहा."” -बोहान, प्र. अ.६, ओ. १०-११ 


खिश्चन पंधाची समीक्षा दर तेराबा समुल्लास 


| जे कोणी खिस्ती असतील ते न्यायासाठी न्यावाधीशाच्या हवाली असल्याने त्यांना न्याय 
मित्रविष्यास़राठी रडत बसावे लागेल. परंतु जो वैदिक मताचा स्वीकार करील त्याला न्याय मिर्रण्यात मुक्नीच 
विलंब लागणार नाही. खिस्त्यांना विचारले पाहिजे की, “ईश्वराचे यायालय आजकाल बंद आहे काय ? 
न्यायदानाचे काम हड्ली होत नाही काय ? न्यायाधीश रिकामे बसले आहेत काय ? या प्रश्नांना योग्व उत्ते ते देक 
शकणार नाही. खिस्त्यांच्या ईश्वराला भुरक घालणे फार सोपे आहे व तो सुद्धा बहकावण्यास येतो कारण 
त्यांच्या सांगण्यावरून तो ताबडतोब त्यांच्या शत्रूवर सूड घेऊ लागतो. हे खिस्तो लोक खुनशी स्वभावाचे 
आहेत. ते मेल्यानंतरही शत्रूवर सूड उगवितात. त्यांच्यामध्ये सहनशीलता मुक्कीच नाही आणि जेथे मन: शांती 
नसेल तेथे दुःखाला काही सीमा उस नाही. ॥१०५॥ 

(१०६) उंबराचे झाड़ मोठयया वाय्याने हलले म्हणजे त्याची कच्ची फलले जशी खाली पड़तात तसे 
आकाशातील तारे पृथ्वीवर पडले..... एादे पुस्तक गुंडाछावे तमे आकाश गुंडाछले जाऊन निषून गेले. 

>योहान, प्र, अ.६, ओ. १३-१४. 

(समीक्षक) आता पाहा ! भविष्यवाणी उच्चारणाया वोहानाजब विद्या किंवा ज्ञान नाही प्टणुन तो असा 
बरकतो. सगढे तारे है भूगोल (खगोल) असल्यामुल्े ते एका पृथ्वीवर कसे पडू शकतील ? आणि सूर्यादिकांचे 
गुरुत्वाकर्षण त्यांना इकडे-तिकडे कसे जाऊ देईल ? आणि तो आकाशाला चटईसारखे समजतों काय ? 
वस्तुत: आकाश हा साकार पदार्थ नाही. त्यामुल्े त्याला कोणी ही गुंडालून गोछा करू शकत नाहों, सारांश, 
योहान बारे सर्व जंगली माणसे होती. त्यांना या गोष्टी काय माहौत असणार ?॥ १०६॥ 

(१०७) ज्यांच्यावर शिक्का करण्वात आला त्यांची संख्या मी ऐकली. इसराईल लोकांच्या सर्व वंशांपैकी 
एकशे चत्वेचाढलीस हजारांवर शिक्षा मारण्यात आला... यहुदाच्या वंशापैकी बारा हजारांवर शिक्ा माएण्यात 
आला, -योहान, प्र. अ.७, ओ.४-५. 

(समीक्षक) बायबलातील ईश्वर हा फक्त इसराईल कौरे जमातीचाच स्वामी आहे की सगल्या जगाचा ? 
तो फक्‍्त त्यांचाच ईश्वर सता तर त्याने त्या जंगली लोकांचीच बाजू का घेतली असती ? त्यांचौच सहायता 
करीत होता. तो इतरांचे नावही थेत नाही. म्हणून तो ईश्वरच नाही आणि योहानाने इसराईल उम्ातीच्या 
माणसांवर शिक्षा मारणे ही त्यांची अल्पज्ञता आहे अथवा ती त्यांची चुकीची कल्पना आहे. ॥[१ ०७॥ 

(१०८) यामुक्रे ते ईश्षराच्या सिंहासनासमोर आहेत. ते अहोरात्र त्याच्या मंदिरात त्याची पेवा करतात. 

-बोहानग्र. अ. ७. ओ. (५. 

(समीक्षक) ही महा मूर्तिपूजा नाही काय ? अथवा त्यांचा ईश्वर देहधारी मनुष्यासमान एकदेशी नाही 
आहे ? आणि खिस्त्यांचा ईश्वर रात्री झोपतही नाही. तो रात्री झोपत अस्ता तर रात्री त्याची पूजा कशी करीत 
असतील ? आणि त्याची झोपही उडत असणार ! जर तो अहोरात्र जागा राहत असेल तर तो विश्षिप्त किवा पहान 
रोगी अस्लेल. ॥१०८॥ 

(१०९) मग दुसतरा एक देवदूत येऊन वेदीपुढ्े उभा राहिला. त्वाच्याजब्न सोन्याचे धुपाटणे होते आणि 


सत्यार्थ प्रकाश ४4३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ई पवित्र जनांच्या प्रार्थनांसह राजासनासमोरच्या सोन्‍्याच्या वेदीवर धूप ठेवेण्याकरिता त्याच्याजवेक पृष्कल 
धूप दिला होता. ... देवदूताच्या हातातून धुपाचा धूर पवित्र जनाच्या प्रार्थरंसह देवासमोर वर चढलो..... तेव्हा 
देवदूताने धुपाटणे धेऊन त्यात वेदीवरचा अनी भरून पृंथ्वीवर टांकला. त्यावेह्ली गर्जना, वाणी, विजा व 
भूमिकंपही झाला. -बोहान, प्र अ.८, ओ. ३-९. 

(समीक्षक) आता पाहा ! स्वर्गतिही बेदी, धूप, दौप, नैवेद्य आणि तुतारीचा निनाद ऑहे. बेधील 
वैशाय्ांच्या देवकपेक्षा खिस्त्यांचा स्वर्ग काही कमी आहे काय ? काही तेथील धारमार जास्तच अहे.॥ १० ९॥ 

(११०) पहिल्या देवदूताने कर्णा (तुतारी) वाजविला तो रक्तमिश्रित गारा व अनी उत्पन्न होकन त्यांची 
पृथ्वीवर वृषटी झाली. तेव्हा पृथ्वीचा तृतीयांश भाग जब्ून गेला. झाडांचा तृतीयांश भाग जढ्वून गेला वसर्व 
हिरवे गवत जदून गेले. -वोहान, प्र. अ.८, ओ.७. 

(समीक्षक) वाहवा ! खिस्ती भविष्यवाद्यांगो ! ईश्वर, ईश्वेाचे दूत, तुतारीचा निनाद आणि प्रलाची 
लीला हा सगढ़ा बालिश खेछ दिसत आहे. ॥ १ १०॥ 

(१११) पाचव्या देवदूताने कर्ण वाजविला, तो एक ग़ारा आकाशातून पृथ्वीवर पडलेला माइया दृषटीस 
पढला; त्याच्याजव्र अगाध कृषाची किल्ली दिली होती... त्याने अगांधकृप उधडला तो त्यातून मोठ्या 
भट्टीच्या धुरासारखा धूर बाहेर वेकन वर चढला; आणि कृषाच्या धुराने सूर्य व अंतराक् ही अंधकारमय झाली. 
-.. त्या धूरातृन टो् निधन पृथ्वीवर उतरले. त्यांस पृथ्वीवरील विचवांसारखी शक्ती दिली हाती..... त्वांस 
अप्मे मरांगितले होते की, पृथ्वीवरील गवताला, कोणत्याही हिस्वल्लीला व कोण त्याही झाडाला उपद्रव करू नवे; 
तर ज्या माणसांच्या कपाक्ावर देवाचा शिक्का नही त्यांना मात्र (त्रास) ब्ावा. ... त्यांना जिवे पारण्याचे काम 
त्यांजकड़े सोपविले नब्हते. तर फक्त पाच महिने पीडा देष्याचे सोपविले होते. त्यापासून होणारी पीड़ा विंचू 
मॉणसाला नांगी मारतो तेव्हा होणायया पीडेसारखी होती. -बोहान प्र. अ. ९, ओ. १-५. 

(समीक्षक) ठुतारीचा आवाज ऐकून तारे त्याच दूतांवर आणि त्याच स्वर्गात पडले अस्तील ! वेथे 
पृथ्वीवर तर पडले नाहीत, तो कृप अथवा टोकही इश्विगाने प्रलयासाठी पाहलले असतील ? त्यांगरा तो शिक्का 
पाहुन व वाचूरही धेता वेत असेल की शिक्क्यावाल्यांना चावू नका. है मारे केवछ भोव््याभावड्या लोकांग 
धाबरबून डिस्ती बरविष्यासाठी बापरलेले फसवणुकीचे डावपेच आहेठ, तुम्ही छधिस्ती झाला नाही तर तुरहाला 
टोछ चाबतौल, अस्ल्या गोष्टी विद्याविहीन देशांत चालू शकतात. आर्वावर्त्तात त्या चालणार नाहीत, कार 
प्रलयाची हो गोष्ट होऊ शकते 2॥१११॥ 

(११ २) बोड़ेस्वासाच्या सैन्यांची संख्या वीस कोटी होती. -बोहन क ओ.९, १६. 

(समीक्षक) इतके थोड़े स्वर्गात कोठे राहत अस्तील ? कोठे चस्त अस्तील ? त्यांच्या पाया 
कोढे असतील ? आए त्यांची किती लोद पड़त असेल ? आणि त्या लिदीचा केवदा दुर्गध स्वरगात पसर 
अमेल ? बस्स! असला स्वर्ग, असला ईक्षर आणि असला पंथ वांगा आम्ही आवांगी तिलांजलि दिली आह 
पर्वशक्तिमान परमेश्गाच्या कृपेने खिस्‍्ती लोकांच्या शियंवरील खिस्ती पंथाचे हे थोतांड नाहीसे होईल तर 
फार बरे होईल. ॥११२॥ 
खिश्चन पंथाची समीक्षा डद्ड तेराबा समुल्लास 


हि ११३) मी ढुस्‍तरा एक बलवान देवदूत स्वर्गातून उतरताना पाहिला. ते मेघबे्ित अंून त्याच्या डोक्यावर 
मेधभनुष्य (इंद्रधनुष्य) होते. त्याचे तोंड सूर्वासारखे व त्याचे पाय अमिस्तंभासारखे हो ते. ... त्याच्या हाती 
उधडलेलें एक लहानसे पुस्तक होते. त्याने आपला उंजवा पाय ममुद्रावर व डावा पाय भूमीवर ठेवला आणि तो 
सिंहगजनप्रमाणे मोठ्याने ओरडला. -बोहार प्र अ. १०, ओ.१-२ 

(समीक्षक) आंत तुम्हीच पाहा. बायबलातील॑ देवदूतांच्या या कथा आमच्या पुरणातील व भारचारणांच्या 
भाकडकथॉहून काकणभर जास्तच नाहीत काव 2 ॥ १ १३॥ 

(११४) नंतरकाठौसारखा एक बोरू कोणीतरी मला दिला आणि म्हटले, “ऊठ ! देवाचे मंदिर, बेदी व 
त्यात॑ उपासना करणारे लोक याँचे माप थे! -बोहान पर. अ. ११, ओ.! 

(समीक्षक) छिस्त्यांची देव इहलोकीच नब्हे तर स्वर्गातही बांधली जातात व त्यांचे मोजमाप होते ! 
त्यांच्या स्वगसारखाच त्यांच्या गो्टी ही आहेत. म्हणूच येथे प्रधुभोजनामध्ये येशुच्या शरीराचे अवयव, मांस 
वक्त यांची भावना (कल्पना) करन खातात, पितात. आपल्या गिरजाघरात ते क्रूस (सूलली) वौरेचा आकार 
बनेवितांत, ती तर मूर्तिपूजाच आहे.॥ १ १४॥ 

[१ १५) ते स्वर्गातील देवाचे मंदिर उधडले; आणि त्याच्या मंदिरात त्योच्या कांच पेटी दृष्टीस 
पडली. -योहार पर. अ११, ओ.! ९. 

(समीक्षक) स्वत जे मंदिर अहे ते नेहमी बंद राहत अम्ावे. ते कधी-कधी उघडले जात अपाबे, काय 
परमश्रराचेही कोणी मंदिर होऊ शकते काय ? जो वेदोक्त परमात्मा सर्वव्यापक आहे त्याचे कोणतेही मंदिर असू 
शकत नहीं. पातु खिस्त्यांचा परमेश्वर साकार असल्यामुदे त्याचे मंदिर मात्र असू शकते मगते स्वर्गात अ्तो की 
पूख्वीवर! आंणि बैथे जशा दुताया फुकल्या जातात व धंटा वाजविल्या जातात शा त्या खिस्ती लोकां 
प्वगतही वाजविल्या जातात आणि नियम असलेली पेटीही अधुर-मंधूर छिस्ती 
व्यांचेकोणते उहिष्ट साध्य होत असेल कोण जाणे. खरें छणजे वा सगछ्या गो 
आहेत.॥११७॥ 

(? है कहर स्वाति एक मोठे आश्रर्य हृशौस पडले. एक स्लो दिसली. तिने अंगात सूर्य घातला होता 
आणि तिच्या पायाखाली चंद्र व तिच्या मस्तकावरबाग ठारांचा मुकुट होता. ... ती गरोदर होती आणि वेणा 
देऊन प्रसुतीच्या कशनी ओरडत होती. ... स्वर्गोत दुसरा एक चमत्कार हृहीस पडला. पाहा ! एक घोठा 
अनिवर्ण (लाल) अजगर दिमला. त्याला सात डोकी व दहा शिंगे होती; आणि त्याच्या डोक्यावर मात एकुट 
होते, ... त्याच्या शेपटीने आकाशातील तायांचा एक तृतीयांश भाग ओदून घेऊन तो पथ्वीवर पाइला 

जोहारप्र.अ, १२, ओ १-४. 

(समीक्षक) आता यांच्या या प्रचंड थापा पाहा ! यांच्या स्वर्गातही बिचारी खली रठत आहे. तिचे दु:ख 
कोणी ऐकत नाही अथवा ते दूर करू शकत नाहो आणि ज्या अजगराने आपल्या शेपटीने एक तृतीयांश तारे 
पृथ्वीवर पाडले त्याची ती शेपटी केवदी मोठी असेल ? वस्तुत: पृथ्वी लहान आहे आणि तारे मोठमोठे खगोल 


सत्यार्थ प्रकाश ड६५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


आकर्षितकाएए! 


' या पृथ्वीवर एकही तारा सामावू शकत हु त्यामुक्े येथे असेच अनुमान केले पाहिजे की 
एक तृतीयांश तारे हे लिहिणाय्याच्या घरावर पडले असाबेत आणि ज्या अजगराची शेपटी सर्व 
तान्यापैकी एक तृतीयांश तानयांना गुंडाकून पृथ्वीवर पाडण्याइतकी मोठी होती तो अजगरही त्याच्याच घरात 
राहतअस्तावा, ॥११६॥ 

(११७) स्वर्गात युद्ध झाले. मीखाएल व त्याचे दूत अजगराबरोबर युद्ध करण्यास निधाले; आणि 
त्यांजबरोबर अजगर व त्याचे दूत लढले. ... -बोहान ब्र. अ.१ २, ओ:७- 

(समीक्षक) जो कोणी खिस्त्याच्या स्वर्गात जात असेल त्यालाही लढाईचे दु:ख मिक्रत असेल, असल्या 
स्वर्गाची आशा सोडून येथेच हात बांधून बसून रहा. जेथे शांतताभंग व उपद्रव माजला अस्लेल ते ठिकाण 
खिस्त्यांनाच योग्य आहे. ॥ १ १७॥ 

(११८) मग तो मोठा अजगर खाली टाकप्यात आला. म्हणजे सर्व जगाला ठकविणारा बायबल व सैतान 
महटलेला जुनाट साप ह्वाला खाली पृथ्वीवर टाकण्यात आले; व त्याबरोबर त्याच्या दूतांस दाकण्यात आले. 

>योहानश्र. ओ.१२, अ.$. 

(समीक्षक) जेव्हा तो सैठान स्वर्गात होता तेव्हा तो लोकांना भ्रमित करत नव्हता काय ? मग त्याला 
जन्मभर तुरुगात डांबून का ठेवले नाही ? किंवा त्याला मारून का टाकले नाही ? त्याला पृथ्वीवर का टाकप्यात 
आले? सग्या जगाला ठकविणारा जर पैतान अस्लेल तर सैतानाला ठकविणारा कोण आहे ? जर प़ैतानाने 
स्वतःच स्वतःला ठकविले तर बहकणारी माणत्ले सैतानाच्या प्रेरणेशिवाय स्वतःच बहकत असणार आणि जर 
त्याला बहकावणारा परमेश्नर असेल तर तो ईश्वरव असू शकत नाही. असे दिसते की ख़िस्त्यांचा ईश्वरच 
पैतानाला भीत असावा. कारण तो सैतानाहन प्रबक्ठ असता तर त्याने अपराध करीत असतानाच त्याला शिक्षा 
का केली नाही ? जगात सैतानाचे जेवढे साम्राज्य अहे त्याच्या एक सहत्नांशही खिस्ती लोकांच्या ईक्षराचे राज्य 
नही. त्यामुछेच ख़िस्ती लोकाचा ईश्वर त्याला हटवू शकत नसाबा, यावरून हे सिद्ध होते की ज्याप्रमाणे आजचे 
राज्याधिकारी खिस्ती लोक चोर, दरोडेखोर वरना ताबडतोब शिक्षा कसतात त्यांच्याप्रमाणेही खिस्ती लोकांचा 
ईश्वर नाही. अशा स्थितीत वैदिक मताचा त्याग करून पोकह, खोट्या ख्िस्ती पंधाचा स्वीकार करील असा 
कोण निर्बुद्ध माणूस अस्ेल 2 ॥११८॥ 

(१११) अरे! पृथ्वीवर व समुद्रात ग़हणान्या लोकांनो, तुमच्यावर अनर्थ ओढवला आहे. कारण सैतान 
उतरून तुमच्याकड़े आला आहे, -बोहानप्र. आ.! २, ओ.२२. 

(समीक्षक) खिस्त्यांचा ईश्वर फक्‍्त त्याच ठिकाणाचा (स्वर्गाचा) रक्षक व स्वामी आहे काय ? तो 
पृथ्वीवरील मुुष्यादी प्राप्यांचा रक्षक व स्वामी नाही काय ? तो या भूमीचाही ग़जा असेल तर तो सैतानाला का 
मारू शकला नाही ? ईश्रर पाहत राहतो आणि पैतान सर्वाना फसवीत फिरतो; तरीही तो सैतानाला प्रतिबंध 
करीतनाही, यावरून असे दिसते की एक चांगला ईश्वर आहे आणि सैतान गाबाचा दुसरा एक सामर्थ्यशाली व 
दुष्ट ईश्षर होऊन राहिला आहे. ॥११९॥ 


खिडचन पंथाची समीक्षा डक तेरावा समुल्लास 


(१२०) आणित्याला बेचाक्लीस महिन्यांपर॑त आपले काम (युद्ध) चालविष्याचा अधिकार दिला होता. 
... त्याने देवाविरुद्ध निंदा करण्यास, म्हणजे त्याचे गाव, त्याचा मंडप व स्वर्गनिवासी लोक यांची निंदा करण्यास 
ोंड उधडले. ... पवित्र जनांशी लद॒ण्याचे व त्यांना जिकण्याचे कार्य त्याकडे सोपविले होते; आणि सर्व वंश, 
लोक, निरनिरात्यया भाषा बोलणारे लोक व राष्ट्र यांवर त्याला अधिकार दिला होता...... बोहार प्र. अ.! ३, ऑ.५-७ 

(समीक्षक) जो पृथ्वीवरील लोकांता भ्रमित करण्याच्या हेतूने सैतान व पशु इत्यादीना पाठवितों आणि 
पवित्र माणसांशी बुद्ध करावया्त लावतो. त्याचे हे काम डाकृच्या सरदाराच्या कामासारखे आहे की नही? 
असले काम ईश्वराचे अथवा ईश्वराच्या भक्तांचे असू शकत नाही. ॥ १२०॥ 

(१२१) नंतर मौ पाहिले तो पाहा ! कोकरू सौयोन डोंगरावर उभे असलेले दृीस़ पडले, त्याजबरोबर 
त्याचे नाव व त्याच्या पित्याचे गाव कपाछावर लिहिलेले अप्रे एकशे चव्वेचाल्लीस हजार इम् होते. -बोहत॒प. अ. 
१४,ओ.१. 

(समीक्षक) आता पाहा ! जेथे येशूचा बाप राहत होता तेथेच, सौयोन डोंगरावर त्याचा मुलगाही ग़हत 
होता. पण एक लाख चत्वेचाक्लीस हजार माणसांची गणती कशासाठी केली आहे ? एक लाख चत्वेचाढीस 
हजार लोकच स्वरगचि रहिवामी झाले ? बाकीच्या कोट्यावधी खिस्ती लोकांच्या कपाछावर शिक्षा मारला गेला 
जाही मग ते सगढ्रे नरकात गेले काय ? खिश्चनांनी सीयोन डोंगरावर जाऊन येशुचा तो बाप आणि त्यांची सेना 
तेथे आहे की नाही ते पाहिले पाहिजे. जर ती तेथे असतील तर हे लिखाण खरे आहे; नसतील तर ते खोटे आहे. 
तेतेथे कोदून तरीं आले असणार. ते कोदून आले ? जर ते स्वर्गातून आले असतील तर एवढ़े मोठे सैन्य व तो 
स्वतः वरून खाली उडत बे-जा करायला ते सगे पक्षी आहेत काय ? तो येत जात असेल तर तो एखाद्या 
जिल्ब्याच्या न्यायाधीशासारखा झाला आणि त्याच्यासारखे एक, दोन, तीन असून धागणार नाही. कमीत कमी 
एकेका भुगोलासाठीं एकेक ईश्वर हवा. कारण एक, दोन, तीन ईश्वर अनेक ब्रह्मांडांतील लोकांचा न्याय 
करण्यास आणि एकाच वेल्ी सर्वत्र संचार करण्यास कधीच समर्थ होक शकणार नाहीत.॥१२१॥ 

(११२) आत्मा रणतो, “खरेच ! आपल्या क्टपामून सुदून त्यांना विसावा मिक्रेल. त्यांची कृत्ये तर 
त्यांच्या बरोबर जातात."' -बोहान पर. अ.! ४, ओ. १३ 

(समीक्षक) पाहा ! खिस्त्यांचा ईश्वर तर असे म्हणतो की, “ त्यांची कृत्य त्यांच्या बरोबर राहतात. 
अर्थात ज्याच्या त्याच्या कर्मानुसार सर्वाना फल दिले जाईल. परंतु हे खिस्ती लोक म्हणतात की वेशू सर्वांची 
पापे धेकन गेला आणि सर्वाना क्षमादानही केले जाईल. आता बुद्धिमंत्रांनी विचार करावा की ईश्वताचे वचन खो 
की खिस्त्यांचे ? दोघांचेही म्हणणे एकाच वेल्ी खरे होऊ शकत नही. त्यांच्यापैकी कोणीतरी एकजण नक्कीच 
खोटा अस़॒णार, आम्हांला काय ? डिस्त्यांचा ईश्वर खोटा ठगो की खिस्ती लोक खोटे ठरोत ! 

(१२३) ैेब्हा त्या देवदूवाने आपला वि पृथ्वीवर चालविला; आणि पृथ्वीच्चा द्रक्षवेलीचे घड तोडून 
देबाच्या क्रोधाच्या मोटा द्राक्षकुंडात टाकले. ... ते द्राक्षकुंड नगराबाहेर तुडविले गेले. त्यातून रक्त वाहिले.. 


सत्यार्थ प्रकाश डक महर्षि दयानंद सरस्वती 


त्याचा प्रवाह धोडद्यांच्या लगामांस पोहोचेइतका असून तो >योहानभ्र, अ. १४, 
ओ.१९-२०. 

(समीक्षक) आता पाहा ! वांच्या धापा पुराणातील थापांपेक्षाही वरचढ आहेत की नाहीत ? ख्िस्त्यांचा 
ईश्वर क्रोध करताना फारच दु:खी होत असणार. त्याच्या क्रोधाने कुंडे भरली म्हणजे त्याचा क्रोध हे काय पाणी 
आहे ? की ज्याने कुंडे भरली असा दुसरा एखादा द्रव पदार्थ आहे ? आणि शंभर कोसपर्यत रक्त वाहत जाणे 
ही अशक्य गोष्ट आहे. कारण वारा लागताच रक्त गोठते. मग ते कसे वाहू शकेल ? म्हृणून असल्या गोष्टी 
मिध्या असतात.॥१२३॥ 

(१२४) नंतर मी पाहिले तो साक्षीच्या मंडपाचे स्वर्गातील मंदिर उघडले. -बोहान प्र. अ. १९, ओ.५ 

(समीक्षक) खिस्त्यांचा ईश्वर सर्वज्ञ असता तर त्याला साक्षीदारांचे काय काम ? तो सर्वज्ञ असता तर 
त्याला सर्व काही समजले असते. वावरून असे नक्की ठरते की यांचा ईश्वर सर्वज्ञ नसून माणसांसारखा अल्पज्ञ 
आहे. तो ईश्वरत्वाचे काय काम करू शकणार ? नाही ! नाही !! नाही !!! याच प्रकरणात देवदूतांच्या मोठमोठ्या 
अशक्य गोष्टी लिहिलेल्या आहेत. त्या कोणीही खन्या मानू शकत नाही. किती म्हणून लिहावें ? या प्रकरणात 
सगल्नया अशाच गोष्टी भरलेल्या आहेत. ॥ १२४॥ 

(१२५) आणि तिच्या अधर्मांची (कुकर्मांची) आठवण देवाने केली आहे. जमे तिने दिले तसे तिला दया. 
तिच्या कर्माप्रमाणे तिला दुष्पट दवा. तिने प्याल्यात जितके ओतले त्याच्या दुष्पट तुम्ही त्यात ओता, 

>योहानप्र. अ. १८, ओ.५-६ 
(समीक्षक) पाहा, सित्त्यांचा ईश्षर प्रत्यक्ष अन्याय करणारा आहे. कारण ज्याने जसे व जेवढ़े कर्म केले 
असेल त्याला तसे व तेवढेच फल देणे वाला न्याय म्हणतात, त्याहून कमी अथवा अधिक देणे हा अन्याय आहे. 
| जे लोक अन्याय करणा-याची उपासना करतात ते न्यायी कसे असतील ?॥१ २७॥ 
(१२६) कारण को कराचे लन निघाले आहे; आणि त्याचा नवरीने स्वत:ला सजविले आहे. 
>योहासप्र. अ १९अ. १९, ओ.७. 
ऐका ! डिस्त्यांच्या स्वर्गात विवाहही होतात. कारण येशूचा विवाह ईश्वराने तेथेच 
केला. तेव्हा बिचारले पाहिजे की, त्याचा सासरा, सासू, मेहुणा कौरे कोण होते आणि त्याला किती मुलेबाढे 
झाली ? आणि वीर्वनाए झाल्याने शक्ति, बुद्धि, पराक्रम, आयुष्य कौरेही घटत जाते. त्यामुल्े एव्हाना येशुने 
तेथे देहत्यागही केला असेल. कारण संगरोगजन्य पदार्धांचा वियोग अवश्य होत असतो . आतापय॑त खिस्ती 
लोकांनी येशूवर श्रद्धा ठेदृर स्वत: ची फसवणूक करून बेतली. बापुदेही ते किती काछ॒ आपली अशी फसवणूक 
करन घेत राहतील कोण जाणे 2 ॥ १२६॥ 

(१२७) त्याने दियाबल व पैतान म्हटलेला जुराट स्राप म्हणे अजगर त्यास्न धरले. त्याने एक हजार 
वर्षेपय॑त अगाधकूपात बांधलेला अस्ा पड़ून राहावे म्हणून त्याला त्या अगाधकूपात टाकून दिले आणि हजार 
वर्ष पूर्ण होईपय॑त त्याने राष्ट्रेस आणखी ठकबू नये म्हणून वरून बंद करून त्यावर सौल ठोकले. त्यानंतर 
त्याला थोड़ा वे सोडले पाहिजे. -वोहान प्र. अ.२०, ओ. २-३. 


खिड्चन पंथाची समीक्षा ड६८ तेशवा समुल्लास 


(सरमीक्षक) आर 


रश् (समीक्षक) पाहा ! मरू मरू म्हणून मोठ्या मुष्किलीने सैतानाला पकडले आणि एक हजार वर्षेपव॑त 


त्याला बंद करून ठेवले. तरीही सुटेल त्यावेक्ली तो पुन: लोकांची दिशाभूल करणार नाही काब ? अशा दुष्ठला 
कायमचे तुरुगातच डांबून ठेवले पाहिजे किंवा मारल्या शिवाय सोडूच नये. परंतु या मैतानाचे अस्तित्व हा 
खिस्त्यांचा केवक भ्रम आहे. वास्तवात् तसे काहीही नाही, फक्त लोकांगा भीती दाखवून आपल्या कक्ृपात 
ओढप्याची ती एक योजना आहे. एका लबाड़ इसमाने भोव्ध्याभावड्या लोकांना सांगितले की, “चला ! मी 
तुम्हांला देवाचे दर्शन घडवितो..'' तो त्यांगा एका एकांत जागी घेकन गेला. त्या ठिकाणी त्याने आधीच एका 
माणसाला च॒तुर्भुज बनवून एका झ्ाड़ीमध्ये उभे कछून ठेवले होते. त्याने त्या लोकांना सांगितले की, "डोढे 
मिटा व मी सांगेन तेव्हा डोछे उघड़ा, आणि पुन: मी सांगेन तेव्हा ढोढे मिटा. जो कोणी डोल्े मिट॒णार नाही तो 
आधा होईल."' असाच त्यांच्या मनात आहे की जो आमचे मत मातत नाही तो सैतानाने पछाडलेला आहे. 


त्याप्रमाणे तो त्यांगा तेथे घेऊन गेल्यावर म्हणाला, ' तो पाहा नारायण !'' आणि लोच त्यांता डोढे मिटण्यास॒ 


सांगितले. वो देव बनलेला माणूस जेव्हा जञाडीत लपला तेव्हा त्याने त्या लोकांस सांगितले, ''आता डोले 
उघडा, तुम्हा सर्वाना नारायणाचे दर्शन घडले ! '' वेगवेगल्या पंथिवांच्या या अशाच लौला आहत, म्हणून 
त्यांच्या मायाजाढ्ात कोणी अडकता कामा नये. ॥ १ २७॥ 

(१२८) नंतर मोठे पांढरे राजसिहासन व त्यावर बसलेला एक जण माइया हृष्टीस पडला, त्याच्या 
तोंढापुदृन पृथ्वी व आकाश हे दोन्ही पकाले. त्यांच्याकरिता ठिकाण म्हणून सापडले नाही. ... मग मृत 
झालेल्या लहानथोरांना मी रजप्िहासनापुढे उभे राहिलेले पाहिले. त्यावेदी पुस्तके उघडली गेली. तेब्हा दुसे 
एक पुस्तक उघडले गेले. ते जीवनाचे होते आणि त्या पुस्तकात जे लिहिले होते त्यावरून पृतांचा न्याय ज्यांच्या 
त्यांच्या कर्माप्रमाणे ठरविष्यात आला. -योहानप्र. अ.२०, ओ.१ १-१२ 

(समीक्षक्) किती पोरकटपणाच्या गोष्टी आहेत पाहा | पृथ्वी आणि आकाश कमे पत्ू शकतील ? ते 
कशावर स्थिर रहणार ? ज्याच्या समोरून ते पछाले त्याचे सिंहासन व तो कोठे (हिला ? मेलेल्या माणसांगा 
परमेश्नरास्मोर उभे करण्यात आले तेव्हा परमेश्वर बसला होता की उभा होता ? हृहलोकाती जल स्याणलय 
(कचेरी) व दुकान यांमध्ये जसा व्यवहार चालतो तसाच ईश्वराचा व्यवहार चालतो की जो कागदपत्ात 
लिहिल्याप्रमाणे हिशेब चालतो त्यांमध्ये सर्व जीवांची हकीकत ईश्रर स्वत: लिहितों की त्याचे दिवाणजी 
लिहितात ? असल्या हास्यास्पद गोष्टीवर लोकांना विश्वास ठेवायला मांगून खिस्तीं वौरे पंधाच्या 
लोकांनी जो ईश्वर नाही त्याला ईश्वर बनवून टाकले आहे; आणि जो खरा ईश्वर आहे त्याला अनीझर ठखून 
टाकले आहे.॥१२८॥ 

(१२१) सात देवदूतांपैकी एक देवदूत मजबरोबर बोलला. तो म्हणाला, “ये. नवरी म्हणजे कोकराची 
बायको मी तुला दाखवितो."' -बोहारप्र.अ. २९, ओ.९ 

(समीक्षक) छान ! येशूला स्वर्गात नवरी म्हणजे स्त्री तर छानच मिक्ाली. तो मजा मास्त असल. जे- जे 
खिस्ती तेथे जात असतील त्यांनाही स्त्रिया मिछत असतील आणि मुले-बाल्े होत असतील आणि फार गर्दी 
झाल्यामुक्रे रोगराई होऊन मरतही असतील. अशा स्वर्गाला वेथूरच हात जोड़ले पाहिजेत ! ॥१२९॥ 


सत्यार्ध प्रकाश ४६९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(१३०) नगर चौरस होते. त्याची जितकी रुंदी होती तितकीच त्याची लांबी होती. माप 
बोरूने धेतले. ते सहाशे कोस भरले. त्याची लांबी, रुंदी व उंची समान होती. ... मग त्याने त्याच्या तटाचें माप 
बेतले. ते माणसाच्या हाताने एकशे चब्बेचाल्लीस हात भरले. माणसाचा हात म्हणजे देवदूताचा हात. ... त्याचा 
तट 'वास्फे' रलाचा होता आणि नगर शुद्ध काचेसारखे शुद्ध सोनेच होते. ... नगराच्या तटाचे पाय वेगवेगल्वया 
मूल्यवान रलांनी शंगारले होते. पहिला पाया यास्फे, दुसरा नीछ, तिसरा शिवधातृ, चवथा पाचू, ... पाचवा 
गोमेद, सहावा सार्दी (माणिक), सातवा लसणा (पीतमणी), आठवा गोमेद (फीरोजा), नववा पुष्कराज, 
दहावा स्नोनलसणी, अकरावा यार्कीथ (धृप्रकांत), बारावा पद्मराग या रलांचा होता. ... बारा वेशी, बाग 
मोत्यांच्या होत्या, एकेक वेस एकेका मोत्याची होती. नगरातौल मार्ग पारदर्शक काचेसारखा शुद्ध सोनेच होता. 

-बोहान प्र.अ.२१, ओ.१६-२६. 

(समीक्षक) डिव्त्यांच्या स्वर्गाचे हे वर्णन ऐका. खिस्ती लोक एवढ््या मोठबया संख्येने जन्मतात व 
मरतात. ते सगढ्ठे एवड्या मोठ्या शहरात (स्वर्गात) कसे सामाव्‌ शकतील ? कारण तेथे माणसांचे आगमन 
होते. पण तेधून कोणी बाहेर जात नाही. ही नगरी बहुमूल्य रलांनीं बनविलेली आहे, ती संपूर्ण सोन्याची आहे, 
बारे जे काही लिहिलेले आहे तो भोल्याभावडदा लोकांना फसवून गुंतविष्याचा डाव आहे. शहराची जी 
लांबी-रंदी लिहिलेली आहे ती असू शकते. परंतु त्याची उंची साडेसातशे कोस कशी काय असू शकेल ? ही 
सर्वस्वी खोटी, कपोलकल्पनेतील गोष्ट आहे आणि एवढ़े मोठे मोती कोंदून आले असतील ? हे लिखाण 
काणायाच्या घरच्या माठातून ? या धापा पुगणांच्याही बाप आहेंत.॥ १३०॥ 

(१३१) त्याच्यात काही निषिद्ध आणि अमंगछपणा व अप्॒त्य आचरणाग इमम्र यांचा प्रवेश होणारंच' 
नाही. तर कोकराच्या जीवनी पुस्तकात लिहिलेल्या लोकांचा मात्र होईल. -बोहान प्.अ,२ १, ओ, २७. 

(समीक्षक) जर असे आहे तर पापी लोकही ख्िश्षन झाल्यास स्वर्गात जाऊ शकतात अस्े खिस्ती लोक 
का सांगतात ? हे बरोबर नाही. तसे असेल तर ज्या वोहानने (सेट जॉनने) वा पुस्तकात इतक्या खोट्यानाट्या 
गोष्टी लिहून ठेवल्या आहेत तो स्वर्गात कीच प्रवेश करू शकला नरणार्‌ तसेच येशुह्ी स्वर्गाठ गेला नसणार, 
कारण जर एकटा पापी स्वर्ग प्राप्त कर शकत नाही तर ज्याने अनेक पाप्यांच्या पापांचे ओझे आपल्या शिरावर 
घेतले आहे तो कसा काय स्वर्गवासी होऊ शकेल ? 

(१३२) पुढे काहीही शापित असणारनाही. तर त्यामध्वे देवाचे व कोकराचे राजसिहासन असेल; आणि 
त्याचे दास त्याची सेवा करतील..... ते त्याचे मुख पाहतील व त्याचे नाव त्यांच्या कपा्ावर अस्ेल. ... वापुदें 
रात्र असणार नाही आणि त्यांस दिव्याच्या अथवा सूर्वाच्चा प्रकाशाची गरज नाही. कारण प्रभू देव त्यांजवर 
प्रकाश पाइतो; आणि ते युगानुयुगे राज्य करतील. -योहानग्र. अ.₹२, ओ.३-५. 

(समीक्षक) पाहा! हाच खिस्त्यांचा स्वर्गवास. ईश्वर आणि येशू कायमचे सिंहासनावर बसून राहणार 
काय? आणि त्यांचे दास सदैव त्यांची तोंडे पाहत त्यांच्या समोर उभे राहणार ? आता हे तर साँगा की तुमच्या 
ईश्वराचे तोंड युगेपीय लोकांच्या तोंडासारखे गोरे आहे की आफ्रिकेतील काल््या लोकांच्या तोंडासारखे काहे 


खिश्चन पंथाची समीक्षा डछ० तेरावा समुल्लास 


> इतर देशांतील लोकांच्या तोंडासारखे आहे ? तुमचा हा स्वर्गही तुरुंगासारखा बंधनरूप आहे. कारण 
तेथील लोकांमध्ये लहान मोठा भाव आहे आणि त्या एकाच नगरात राहणे भाग अपते. मं तेथे दुःख का 
असणार नाही ? तसेच जो चेहरा धारण करणारा आहे तो ईश्वर कथीही सर्वज्ञ व सर्वेक्षर असू शकत 
जाही.॥१३२॥ 
(१३३) पाहा, मी लौकर येतो. आणि प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कर्मप्रिमाणे देष्यास म्राइयाज वह 
(फक्र) आहे. -वोहानप्र. अ. २२, ओ.१२ 
(समीक्षक) प्रत्येकाला त्याच्या कर्मानुसार फल मिकते तर पाषांची कधीही क्षमा होत नाहीं आणि जर 
क्षमा दिली जात अप्ेल तर बायबलावील गोश्टी ख़ोट्या आहेत. जर कोणी अस्े म्हणेल की क्षमा करणेही 
बायबलात लिहिले आहे तर हीं दोन विधाने परस्पर्रविरोधी म्हणून खोटी आहेत. म्हणून त्यांगा मानणे 
पोडून दा. ॥१३३॥ 
बायबलामध्ये लाखो गोष्टी खंडनीय आहत. त्या सर्वाविषयी कुठवर लिहावयाचे ? खिस्त्यांचा मतग्रंथ जे 
बायबल त्यातील वर्णनाचा केवक थोडासा नमुना बानगीदाखल आम्ही येथे दाखविला आहे. एव्या वरूच 
बुद्धिमान लोक पुष्कक काही समजूर पेतील. त्यातील काही थोड़ा गोषटी वगछल्यास इतर साया खो ्यानाव्या 
गोष्टीच त्यात भरलेल्या आहेत, असत्याच्या संगतीने सत्यही शुद्ध राहत नाही. त्याचप्रमाणे बायबल हा मतग्रंथही 
स्वीकाराह होऊ शकत नाही. परंतु वे सत्य तर वेदांचा स्वीकार केल्यानेच ग्रहण होते. 
श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते 


इति: 
सुभाषाबिभूषिते कृश्चीनमतबिषये 
ब्दयोदशः समुल्लास संम्पूर्ण: ॥१३॥ 


मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए, म्हणतात की, 
मी अनेक वेढा 'सत्वार्थ प्रकाश' या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक बेी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 

म्हणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुदून ही वाचन केले तरी 
बाचकांना निश्चितच लाभ होईल. 


सत्यार्थ प्रकाश ४७१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


च्क (४) 


या चौदाव्या सुल्गासात आम्ही मुसलपानांच्या (मता) पंथाविषयी विवेचन केले आहे. ते केवह कुराणाच्या 
अभिप्रायानुसार आहे. इतर ग्रंधांचा विचार नाही. कारण मुसलमान कुराणावरच पूर्ण श्रद्धा ठेवतात, मुसलमानांमध्यें 
अनेक पंथ असल्याने एखाद्या शब्दाचा काय अर्थ लावायचा वा विषयी त्यांच्यात मतभेद आहेत. तथापि 
कुरणावरील श्रद्धेच्या बाबतीत सवाचे एकमत आहे. मूठ कुराण अरबी भाषेत अपून मौलवी लोकांनी ते उर्दृत 
लिहिले आहे. त्याचे देवनागरी, हिंदीत रूपांतर करन ते अरबीच्या मोठमोठयया विद्वानांकडून आम्ही तपासून 
लिहिले आहे. जर कोणी अम्ने मणेल कौ, अपुक अर्थ बरोबर नाहौ, तर त्याने प्रथम मौलवी साहेबांच्या 
खंडन करावे आणि मर या विषयावर लिहावे: कारण हे लिखाण केवकर मानव जाती च्या कल्याणासाठी 
प्त्यापय्याच्या निर्णयामाठी कैलेलें अहे. सर्व (मतों पंथाविषयो थोड़े थोड़े ज्ञान प्रत्येकाला व्हावे व 
वेनिमय करण्याची संधी मिक्रावी आणि त्यांनी एकमेकाच्या दोषाचे खडन 
-पधांवर ना वा मतावर खोटेगाटे दोषों करावे अथवों त्यांची अवास्तव 
महणून सांगावेत व जे दोष आहेत ते दोष सर्वाना कहावेत. वामुढ्े कोणीही 
नाही आणि सत्याच्या मार्गात अडथक्ला निर्माण करू शकणार नाही 
मत्यामत्य प्रकाशित केल्यान॑तरही ज्याची इच्छा अप्लेल त्याने ते मानावे अधवा मानू नये. 
कोणावरही जुलूम जबरदस्ती केली जात नाही, आपल्या अथवा इतांच्या दोषांना दोष व गुणांना गुण समजून 
गुणांचे ग्रहण व दोषांचा त्याग करणे, तस्ेच दुराग्राही लोकांचा दुराग्रह कमी करणे हीच सज्जनांची रैत आहे. 
कारण पक्षपातामुछे जगात खुपच अनर्थ घडले आहेत व घडत आहेत. खरी गोष्ट अशी आहे की, वा अनिश्चित 
व क्षणभंगुर जीवनात दुस-याचे नुकसान करून स्वत:ला व इतरांना लाभापासून वंचित ठेवणे है माणुसकीला 

शोभणारे नाही. 
जर काही वस्तुस्थितीच्या विरुद्ध लिहिले गेले असेल तर सज्जन लोकांनी त्या आमच्या निदर्शशास आणून 


मुस्लिमफंधाचीसमीक्ष ७७२... चौदावासमुल्लास 


बावे. नंतर जे उचित असेल ते मानले जाईल कारण हे लिखाण हड्ट, दुराग्रह, ईर्ष्या, द्ेष, वादविवाद व विरोध 
वाढविष्यासाठी नव्हे तर कमी करप्यासाठी करण्यात आलेले आहे. एकमेकांची हानी करण्यापायून वेगढे राहुन 
परस्परांना लाभदायक होईल अस्ले कार्य करणे हे आमचे मुख्य कर्तव्य आहे. आता वा चौदाब्यो समुल्लासात 
मुसलमानांच्या पंथाविषयीचे विवेचन सर्व सज्जनांच्या विचारार्थ मी प्रस्तुत करीत आहे. त्यांनी विचार करन 
त्यातील इष्ट असेल ते ग्रहण करावे आणि अनिष्ट अम्नेल त्याचा त्याग करावा. 

आजकाल कुराणच्या सर्वसाधारण उपलब्ध आवृत्तीमध्ये सूरतचे गाव व आयतची क्रम संख्याच दिली 
जाते. पांतु या कारणाने मह्षिंनी दिलेले संदर्भ-चुकीचे होत नाहीत. तरीही आम्ही सर्वस्ाघारण वाचकांच्या 
विशेष सोईसाठी कुराणच्या सध्याच्या सर्वस्राधारण आवृत्तीतील काही संदर्भ चौदाव्या समुझ्साच्या समक्षेच्या 
क्रमाने खाली देत आहोत. 


अलमतिबिस्तरेण बुद्धिमह्येषु इत्यनुभूमिका ॥ 


मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेढ़ा 'सत्यार्थ प्रकाश' या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेढ्ी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झ्ाला. 
महणून वाचकांनी सुरुवातीचा स्मुल्लास कठीण 
वाटल्याप्त आपल्या आवर्डीप्रमाणे कुदून ही वाचन केले तरी 
वाचकांना निश्चितच लाभ होईल. 


सत्यार्थ प्रकाश 2७३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


मुस्लिम न्के समीक्षा 


यानंतर मुसलमानांविषयी आम्ही लिहिणार आहोत. 
ईश्वराच्या नावाने आरंभ 

(१) परम दया (आणि) कृपादू परमेश्षराच्या नावाने (मी आरंभ करतो) शैजिल | स्िपार | सूख १ 

(समीक्षक) मुसलमान लोक असे म्हणतात की, कुराण हे ईश्वराचे आहे; परंतु या वचनावरून अस्े दिसून 
पेते की, हे रचणाग़ कोणीतरी दुसरा आहे. कारण जर पसेक्षने कुरण रचले असतते तर 'परमेश्षराच्या नावाने 
मी आरंभ करतो' असे न म्हणता त्याने 'मानवांगा उपदेश देण्यासाठी मी आरंभ करतो' असे म्हटले असते. 
'तुम्ही असे म्हणा,' अशी शिकवण तो माणसाना देत असेल तर तेही बगेबर नाही. कारण पापाचा प्रारंभही 
देवाच्या नावाने होऊन देबाचे नावही दूषित होऊन जाईल. जर तो दया व क्षमा करणारा असेल तरंत्याने आपल्या 
सृध्तील मुुष्यांच्या सुखासाठी इतर्राष्यांना दारुण पीडा देकन मारण्याची व त्यांचे पांस खाष्याची आज़ा का 
दिली ? ते प्राणी निरपराधी व परमेश्ेराने निर्माण केलेले नाहीत काय ? त्याने हे सुद्धा असे सांगावयास पाहिजे 
होते की, 'परमेश्रराच्या नावाने मी फक्त चांगल्या गो्टीचा आरंभ कसतो, वाई गोर्टंचा न्हे,' या वचनात 
गोंधल, घोटाक्ा आहे. चोरी, जारी (व्यभिचार), मिध्याभाषण वे अधार्मिक कृत्यांचा प्रारंभही देवाचे नाव 
घेकन करावा काय ? अस्ा गोंधक्र असल्यामुल्ेच कम्ताई वर मुसलमान गाय वगरे पशुंच्या माना कापतानाही 
प्रारंभी 'बिस्मिल्लाह' (देवाच्या नावाने) असे म्हणतात. जर हाच याचा पूर्वोक्त अर्थ आहे तर वाईट गोष्टीचा 
प्रारंभ मुद्धा परे क्षराच्या नावाने म्हणतात. यामुद्रे मुसलमानांचा खुदा दयाद्वू देखील राहणार नही, कारण 
त्याची दया त्या पशुंवर राहिली नाही. मुसलमानांना या वचनाचा दुसराच कसतात. बेगढ्ला अर्थ लाबीत असतील 
तरत्याचा शुद्ध अर्थ काय आहे ? इत्यादी॥१# 

(२) सर्व स्तुती सकल जगाचा पालनकर्ता असा जो परमेक्षर त्यालाच (योग्य) आहे. (तो) परम दयाद्यू 
(आणि) कृपाद्ू (आहे) मं. १ प्रि. | सुखतुल्फाठिहा आवठ १। २ 


जुल्लमकंधाचीसमीज्षा .... ७८४८...“ चौवावासपुल्लास 


(समीक्षक) कुराणाचा खुदा जगाचा पालनकर्ता आणि सर्वावर दया करणारा व क्षमाशील असता तर इतर 
मता (पंथा) च्या लोकांना आणि पशुपक्षयांनाही मुस्लमानांकडून मारण्याचा हुकूम त्याने दिला ससता. तो क्षमा 
करणाग आहे महणजे तो पाप्यांनाही क्षमा करील काय ? जर तसे असेल तर काफिशंची कत्तल करा, जे कुराण 
वपैगंबर यांना मानरणारे नाहौत ते काफिर आहेत असे त्याने मुसलमानांना का सांगितले असते ? म्हणून कुराण 
हे ईश्वरकृत दिसतत गाही. ॥ २॥ 

(३) (वो शेवटच्या) निर्णयाच्या दिवसाचा धनी (आहे). (है परे ्नरा) तुझीच भक्ती आम्ही करीत 
आहोत; व तुझीच मद॒त आम्ही मागत आहोत, तू सरक मार्ग दाखव. मं. !। ि. | यू. १(आ, ३०५ 

(समीक्षक) परे नित्य च्याय करीठ नाही काय ? तो एका दिवशीच न्यावनिवाडा करतो काव ? यामु्े 
तर अंधार दिसत आहे. त्याचीच भक्ती करणे व त्याच्याकडेच साह्य मागणे हे ठीक आहे. परंतु वाईट गो्टीसाठीही 
साह्य मागावबाचे काव ? आणि स्ररक्र (योग्य) मार्ग फक्त मुसलमानांनाच आहे की इतरांचाही आहे ? सरक् 
मार्गाचा अवलंब मुसलमान का करीत नाहीत ? वाईट गोर्टीकडे नेणाग सर मार्ग तर त्यांगा नको गा? सर्वाचे 
कल्याण एकच आहे. तर॒मग मुसलमानांचेच असे काय वैशिष्ट्य गहिले ? जे इतरांचे कल्याण इच्छित तसतील 
तरते पक्षपाती आहेत, ॥३॥ 

(४) (हणजे) ज्या (लोकां) वर तृकृपा केली आहेस त्यांगा मार्ग (दाखव) पण ज्यांच्यावर (तुझा) कोप 
बेला आहे त्यांना (मार्ग) को आणि आइमार्गी भटकणाय्यांगाही नको. मं. !। हि. ॥। मू. (आ. ६५ 

(समीक्षक) जर मुसलमान लोक पूर्वजन्म व पूर्वकृत पाप- पुष्य मानीठ नाहौत तर काही लोकांवर दया 
करणे व काही लोकांवर दया न करण यामुद्रे परमेश्वर पक्षपाती होईल. कारण पापपुण्याचा विचार न का 
सुखदुख देणे हा निव्बक् अन्याय आहे. तसेच विनाकारण एखाब्वावर दया करणे आणि ए्ाद्यावर कोप करगे 
हेही अस्वाभाविक आहे. कारण पापपुण्याचा विचार केल्याशिवाय तो दवा अथवा कोप करू शकत नाही आणि 
त्यांचे पूर्वसंचित पापपुण्यच नाही तर कोणावर दया करणे व कोणावर क्रोध करणे होऊ शकत नाही. या 
आयतौवरील टिपणीत (भाष्यामध्ये) 'लोकांती हा यूरा नेहमी याप्रकारे म्हणावा, वासाठी परमेक्षराने तो 
लोकांच्या तेंडून वर्दविला आहे.' अस्ते असेल हर अलिफ, वे कौरे अक्षरेही ईश्वरने शिकविली अस्तील, जर 
तसे नसेल तर अक्षाज्ञानाशिवाय हा सुगा ते लोक कसे वाचू (म्हण्‌) शकले ? ईश्षरने नुसते ते त्योगा म्हणायला 
सांगितले व ते म्हणत गेले काय ? असे असल संपूर्ण कुराण तोंडी शिकविले असणार. बावरून असे समजले 
पाहिजे की, ज्या पुस्‍्तकात पक्षपाताच्या गो्टी असतील ते पुस्तक ईश्षरकृत होक शकत नाही. जसे कुरण अरबी 
भाषेत अवतत्यापुद्ठे अख लोकांगा त्याचे वाचन-अध्ययन करणे सोपे तर इतर भाषा बोलणायांना अवघड 
जाते. यामुत्े पसमश्रगत पश्षपात ेतो .ज्याप्रमाणे परमेश्षराने या सृ्तील सर्व देशांत राहणान्या लोकांविषयी 
न्यायहटी बाढगून सर्वच देशांतील लोकांना जी भाषा समान परिश्रम बेकन शिकावी लागते अशा विलक्षण 
संस्कृत भाषेत वेदांची रचना केली त्याप्रमाणे त्याने कुराणाच्या बाबतीत केले असते तर त्याच्यावर 
पक्षपातीपणाचा आरोप ठेवता आला नसता. ॥४॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ४७५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


पुस्तकात कमतरता होती काय ? 

(५) हे (असर) पुस्तक (होय की) त्या (च्या ईश्वरवाणी होष्या) त कसलाच संशय नाही. (ते परमेश्वतला) 
भरिकन चालणायांस सम्मार्गदर्शक (होव). (म्हणजे) जे लोक (धर्मविषयक) गैबी-इंद्रियातीत-गो्थवेर विश्वास 
ेवतात व (नित्य) नमाज पढ़तात आणि जे काही आम्ही देऊन ठेवले आहे त्यातून (परमार्थात) खर्च वेच 
करतात; आणि हे पैगंबरा !) जे लोक, तुला जे (पुस्तक) प्रकट करण्यात आले अहे त्यावर व तुझयापूर्व जीं 
(पुस्तके) प्रकट झाली अहेत त्यांवर विश्वास्र ठेवतात; आणि परलोकीचीही जे (पूर्ण) खात्री बाहृगतात, 
असलेच लोक आपल्या पालनकर्त्याच्या सरक मार्गावर होत; आणि हेच (अखेर आपल्या मनोरधात) सफल 
होतील. (है पैगंबरा !) ज्या लोकांनी (इस्लाम स्वीकारण्याचें) नाकारिले, त्यांना तू (ईश्नरी शिक्षेचे) भय 
दाखविलेस काय अगर न दाखविलेस काय सारखेच. ते तर विश्वास धरणार नाहीत. पर्वत त्यांच्या 
अंतःकरणावर व त्यांच्यो कानांवर मोहर लावली आहे; व त्यांच्या डोल्यावर पडदा (पाड़ला) आहे; ऑर्णि 
त्यांना (परलोकी) मोठी शिक्षा (होगे) आहे. -मं.!.सि.!, सू. ९, आ.२-७. 

(समीक्षक) आपल्याच तोंढाने आपल्याच पुस्तकाची प्रशंसा करणे ही इश्षिराची दांभिकता नाही काय ? 
परहेजगार म्हणजे धार्मिक लोक स्वतःच सन्मार्गावर असतात. पण जे वाई मागनि जाणारे आहेत त्यांना है 
कुराण सन्मार्ग दाखवूच शकत नाही. मग त्याचा काय उपयोग ? ॥ १॥ पाप, पुण्य व पुरुषार्थ केल्याशिवाय 
परमे्नर आपल्थाच खजिन्यातून खर्च करण्यास पैसे देतो काय ? जर देत अपेल तर सर्वाना का देत नाही ? आणिं 
परग मुसलमान लोक परिश्रम कशला कर्ात ? ॥ २॥ जर बायबल बारे मतग्रंथावर श्रद्धा ठेवणे यो अहे तर 
मुसलमान लोक कुराणावर जज्ी श्रद्धा ठेवतात तशी बायबल वर ग्रंधावर का ठेवीत नाहीत ? आणि' जरते 
हशी श्रद्धा ठेवीत असतील तर कुराणाचे अस्तित्व कशासाठी आहे ? कुराणात अधिक गोष्टी सांगितल्या अहिते 
अम्े म्हणणे असेल हर पूर्वच्या ग्रंथात म्हणने बायबलात त्या गोष्टी लिहावला ईश्वर विसरला असेल. पण जे 
तो विस्रला नसेल तर मंग कुराणाची रचना निष्प्रयोजन आहे. आम्ही पाहतो की, बायबल व कुराण यांतील 
काही गोष्टी एकसमान मिक्रत नाहीत. तेवद्या वगढल्यास् बाकी पर्व गोष्टी सारख्याच आहेत. मग परमे्षरानें 
वेदाप्रमाणे एकच ग्रंथ का निर्माण केला नाही ? कयामतवर म्हणे अंतिम न्यायनिवाड्याच्या दिवसावरच विश्वास 
हेवला पाहिजे; इतर कशावर विश्वास ठेवायचा नाही काय ? ॥३॥ फक्त खिस्ती व मुसलमान लोकच ईश्वराच्या 
उपदेशानुसार वागतात ? त्याच्यामध्ये कोणी पापी असत नाही काय ? अधर्मी अस्णारे खिस्ती व मुसलमानहीं 
पौक्ष मिकतवितील आणि इतर धर्मनिष्ठ अंसणारेही मोक्ष मिलविणार नसतील तर ती अत्यंत अन्यावाची व 
अंदाधुंदी नव्हे काय ? ॥४॥ जे लोक इस्लाम: मत मानत नाहीत त्यांना काफिर ठरविणे हां एकतर्फी निवाडा नाही 
कांय ? ॥५॥ पसमेश्वरानेच त्यांच्या अंतःकरणावर व कानांवर मोहोर लावली असेल व म्हणूनच ते पाप करतात 
तरत्यात त्यांचा काही दोष नही. तो ईश्वराचाच दोष आहे. त्यामुल् सुखदु:खाची किंवा पापपुष्याची जवाबदारी 
माणसांवर येक शकत नाही. मग खुदा त्यांना शिक्षा का करतो ? कारण त्यांनी पाप अथवा पुण्य स्वतंत्रतेने 
केले नाही. ॥६॥ 


कुल्मफधावीकमोज्ञ छह... चौदावासमुल्लास डक समुल्लास 


(६) त्यांच्या अंतःकरणात (आधीच अविश्वासाचा) रोग होता. तशात आता (कुराण प्रकट करून) 
अह्लने त्यांचा (तो) रोग (आणखीही) वाढविला, -मं. १, सि.!, बू.२, आ.१०. 

(समीक्षक) त्यांचा काहौही अपराध नसताना खुदाने त्यांचा रोग वाढविला. त्याला दया आली नाही त्या 
बिचाय्यांना फार दुःख झाले असणार,. हे कृत्य पैठानाच्या कृत्याहनही जास्त सैतानीपणाचे नाही काय ? 
एखद्याचे मन मोहोरबंद करणे, एा्याचा रोग वाढविणे हे ईश्वराचे काम असू शकत नाही. कारण रोग वाढविणे 
हे ज्याच्या त्याच्या पापापुल्षे आहे. 

(७) ज्या (परश्षरा) ने तुमहांसाठी पृथ्वीला बिछाईत व आकाशाला छत बनविले. -मं.!, मि.!,मू.२,आ.२२ 

(समीक्षक) आकाश हे कशाचे तरी छत होऊ शकते काय ? ही अडाणीपणाची गोष्ट आहे. आकाशाला 
छत समजणे हास्यास्पद आहे. जर कोणत्या प्रकारच्या पृध्वीला आकाश मानत असाल तर ती त्यांची आपली 
घरातील गोष्ट आहे. ॥७॥ 

(८) आणि आम्ही ऑपला सेवक (मोह॑मद) यासत जे (कुराण) प्रकट केले त्यासंबंधाने जर तुम्ही संशयात 
असाल, (व समजत अप्ताल की है ईश्वेरी पुस्तक नव्हे, पण मनुष्याने रचलेले आहे ) आणि तुम्ही (आपल्या त्या 
दाब्यात) खे असाल, तर ह्वास्तारखाच एक अध्याय (पूरा तुम्ही रचूर) आणा व परमश्वराखेरीज तुम्ही आपले 
प्रत्यक्षही माहितीही बोलावून ध्या. मग जर तुम्ही [एची गोष्टही) न कर शकला व (तौ) तुमच्याने केव्हाही 
करवणारंच नाही, तर ज्या नरकाणीचे इंधन मनुष्ये व दगड़ होतील, त्याचे भय बाल्रगा, तो नास्तिकांकरिता 
(भड़कवून) तवार ठेवलेला आहे. -ब॑ १. !, रू ३, आ. २३, २४. 

(स्रमीक्षक) कुराणातील यूयांपारखा एखादा सूरा रचणे हो अशक्य गोष्ट आहे काय ? अकबर बादशाहाच्या 
कारवीर्दीत मौलवी फैजीने टिबविरहित (नुक्ता असणारी अक्षरे नसलेले) कुराण रचले नब्हते काय ? 
ती नरकाची आग कोण॑ती आहे ? या आगीला भिष्याचे कारण नाही काय ? या आगीतही जे काही टाकावे ते 
सारे जकून जाते, ज्याप्रमाणे कुराणात असे लिहिले आहे की, काफिरासाठी नरकाचे दगड़ तयार करण्यात आले 
आहे त्याचप्रमाणे पुराणांमध्ये असे लिहिले आहे की, म्लेच्छांसराठी घोर नरक तवार करण्यात आला हे, 
आता तुम्हीच सांगा की, कोणाचे म्हणणे खरे मानायचे ? त्वांच्या महणप्याप्रमाणे आपापल्या पंथाचे लोक 
स्वर्गाला आणि दुम्नयया पंथाचे अनुयायी नरकाला जातात. म्हणून दोधांचीही मते खोटी आहेत. खरी गोष्ट अशी 
आहे की जे धर्मनिष्ठ असतौल त्यांना सुख मिक्लेल आणि जे पापी अंसतौल वांगा दुःख भोगावे लागेल. मग ते 
कोणत्याही पंधाचे असले तरीही त्याने काही फरक पड़त नाही. ॥ ८॥ 

स्वार्गातील स्त्रिया 

(९) आणि (हे पैगंबरा ! ) ज्या लोकांनी विश्वास धरिला व चांगली कामेही केली, तृत्यांगा शुभवर्तमान 
ऐकीव की, त्यांच्यासाठी अशा (स्वर्गीय) बागा आहेत की ज्यांच्या खालून नद्या वाहत अस्तील, जेव्हा त्यांना 
त्यातून एादे फक खाबयास दिले जाईल, तेव्हा ते म्हणतील की आम्हाला पूर्वी जे दिले होते तेच हे आणि तेथे 


सत्वार्थ प्रकाश डछ७छ महर्षिदयानंद सरस्वती 


ब् चोस्वी (व निर्मल) जोडपी असतौल व े त्या (बागां) त सदासर्बदा राहतील. 
>मं, १ सू. १ सू. ९३; आ.२५. 

(समीक्षक) कुराणाचा हा स्वर्ग ससारापेक्षा कोणत्या बाबतीत उत्तम आहे ? कारण ज्या गोह्टी या जगात 
आहेत त्याच मुसलमानांच्या स्वर्गात आहेत. फरक एबढाच की, येथे पुरुष जन्मतात, मरतात, येतात, जातात, 
तमे स्वर्गात नसते. परंतु येथील ख्लिया सदा सर्वकाक राहत नाहीत; आणि तेथील खिया सदैव उत्तम ग़हतात, पण 
जोपयँत कयामतची ( न्यायदानाची) रात्र बेणार नाही तोषयंत त्या बिचायांचे दिवस कम्ते जात असतील ? मात्र 
खुदाची त्यांच्यावर कृपा होत अप्रेल आणि खुदाच्या आश्रयाने त्या काछ कंठीत अस़तील तर ठीक आहे, 
काएण हा मुसलमागांचा स्वर्ग गोकुलिये गोसाव्यांच्या गोलोकासारखा आहे व त्यांच्या देवक्ासारखा दिसतो. 
कारण जसे गोलोकामध्ये पुरुषापेक्षा स्ियांना जास्त महत्त्व दिले जाते ठेच खुदाच्या घरी ख्वियांचा मानमरतवा 
पुरुषापेक्षा जास्त असू त्यांच्यावर खुदाचे प्रेमही पुष्कक आहे. पुरुषांवर नाही. कारण खुदाने बायकांना जसे 
स्वर्गात कायमचे ठेवून धेतले आहे उसे पुरुषांना ठेवृत बेतलेले नाही. खुदाची मर्जी सती तर त्या बायका 
स्वर्गात कशा राष्टू शकल्या अस्तत्या ? ही गोष्ट अशी अप्रेल तर खुदा वा ब्रियांत फस्तावा, ॥ ९॥ 

(१०) आणि पसमेश्नराने आदमाला सर्व (वस्टूंची) नावे शिकविली. यंत्र त्याने त्या वस्तूंना दूतापुदे 
मांडून फर्माविले की, जर तुम्ही ( आपल्या दाव्यात) खरे आहा, तर ठुम्ही मला ह्वा वस्तूंची नावे सांगा (पाहू ?) 
(तिव्हा परमेश्वराने आदमला) फर्माविले की, है आदम ! तू दूतास त्या (वस्तूं) चौ नावे सांग. मग जेब्हा आदमाने 
दूतास त्या (वस्तूं) ची नावे सांगितलौ, तेव्हा (परमेश्वराने दूतास उद्देशून) स्रांगितले की, काय मी तुम्हास 
सांगितले नव्हते की मी आकाशाचे व पृथ्वीचे गुप्त भेद जाणतो आणि जे काय तुम्ही (आता) जाहौर करता व जे 
काय तुम्ही (मनात) लपविता ते (सर्वही) मला माहित आहे. -मं.!,स्ति.,यू.२,आ. ३१, ३३ 

(समीक्षक) आपल्याच दूतांना फसवून आपला मोठेपणा सिद्ध करणे किंवा बढाई मारणे हे काय ईश्वराचे 
काम होऊ शकते ? हा तर शुद्ध दांभिकपणा झाला. त्याला कोणीही विद्वान मान्यता देक शकणार नाही 
अथवा त्याबहल अशी फुशारकी मारणार नाही. असल्याच गोर्ीद्वारे खुदा आपले श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करू 
इच्छितो काय? अर्थात जंगली लोकांमध्ये वाटेल तमला पाखंडीपणा चालू शकतो. सभ्य समाजात तो 


चालतनाही,॥१०॥ 
सैताना द्वारा खुदाच्या आज्ञेचा भंग 
(११) आणि आम्ही दूवास फर्माविले की, दुम्ही आदमाला नमन करा. तेव्हा सैठानाखेरीज (सर्वानीच) 
नमन केले. त्याने (मात्र) नाकारिले; व वो शेखीत आला आणि नास्तिक बनून बसला. -म.!, सि. १, सू.२ 
आ.३४. 
(समीक्षक) यावरून खुदा सर्वज्ञ गाही आणि तो भूत, भविष्य व वर्तमानकाकाच्या सर्व गोष्टी जाणत 
नाहौ. तो जाणत असता तर त्याने मैतानाला उत्पन्नच कशाला केले असते ? शिवाय खुदामध्यें काही तेजही 


नाही. कारण सैतानाने खुदाचा हुकूमच मानला नाही आणि खुदा त्याचे काही वाकड़े करू शंकलो नही. 
आयी पाहा! जेथ्े सैतानासारखा एकच काफिर मुसलमानांच्या खुदाला पुरून उसला तेथे मुसलमानांच्या 
महणण्याप्रमाणे कोट्यावधी काफिर आहेत अशा ठिकाणी मुसलमानांच्या खुदाचे व मुसलमानांचें काय चालू 
शकेल ? कधी-कधी खुदाही एाद्याचा रोग वाढवितो व एखाद्याला चुकीचा मार्ग दाखवितों या गोषटे खुदाने 
सैतानाकडून व सैतानाने खुदाकडून शिकून धेतल्या अस्ताव्यात. कारण खुदाखेरीज सैतानाचा गुरू दुसता कोण 
असणार 2॥१ १॥ 

(१२) आणिआम्हीं (आदमला) सांगितले की, हें आदमा ! तू वतुझी पली (उभयता) स्वर्गतिराहा व 
तेथे तुमच्या मर्जीस येईल ते खुप खा (प्या). पण ह्वा (गव्हाच्या) वृक्षाजवक् फिर्कू नका. (असे कराल) तर 
तुम्ही (आपणच आपले) नुकसान करून ध्याल, मग सैतानाने त्यांना फूस दिली व (अखेर) ज्या (सुंखा) त ते 
होतेत्यापायून त्योना अंतरविलें आणि आम्ही फर्माविले की, तुप्ही (सर्व) खाली उतरा. तुम्ही एकमेकांचे शत्रू 
आहात आणि पृथ्वीत तुझ्यासाठी एक (खास) वेक्रपर्॑त राहण्याचे ठिकाण व (निर्वाहाचे) माधन आहें, मग 
आदमनें आपल्या पॉलनकरत्यपामून (क्षमायाचनेचे काही) शब्द शिकून घेतले. -म. !, हि.!, रू २, आ.३५-३७. 

(समीक्षक) आता खुदाची अल्पज्ञता पाहा ! आताच त्याने आदमला स्वर्गात राहण्याचा आशीर्वाद दिला 
आणि लगेच त्याला मांगितले की, “'येथून चालता हो !'' त्याला थोड़ा वेछानंतर काय होणार याची कल्पना 
असती तरत्याने तो वर का दिला असता ? शिवाय भड़कविणाया पैतानाला शिक्षा देण्यास हां खुदा असमर्थ 
दियून पडतो आणितों वृक्ष कोणासाठी उत्पन्न केला होता ? स्वत:साठी की इतरांसाठी ? त्याने तो स्वतःसाठी 
निर्माण केला असेल तर त्याला त्याची काय गरज होती ? आणि जर तो इतरांसाठी असेल तर मा प्रतिबंध 
करण्याचे कारण काय ? म्हणुन हे काम ईश्रराचे असू शकत नाही आणि ईश्वरकृत ग्रंथात त्याचा अंतर्भाव असू 
शकत नाही. आदम साहेबांनी स्वर्गात असताना खुदाकडूने को णत्या गोष्टी शिकून घेतल्या होत्या? आणि हे 
आदम म्ाहेब पृथ्वीवर कोणत्या प्रकारे आले ? त्यांचा तो स्वर्ग डोंगरावर आहे की आकाशात ? तेधून ते 
पृथ्वीवर कसे आले ? ते पक्ष्यांसारखे उडत आले की वरून दगड़ पड़ावेत तसे खाली पडले ? 

आदम साहेबांना मातीपासून बनविष्यात आले होते त्यावरन त्यांच्या स्वर्गात मातीही असावी आणि तेथे 
देवदूत वौरे जे इतर लोक होते तेही मातीचे असले पाहिजेत: कारण मातीची शरीरे व अवयव नसतील तर 
इंद्रियांचे उपभोग घेता बेत नाहीत. आता पार्थिव शर्रीरे असतील तर त्यांना मृत्यूही अवश्य वेत असणार, त्यांना 
मृत्यू येत अस्लेल तर मेल्यानंतर ते तेथून कोठे जात असतील ? आणि जर त्यांता मृत्यु येत नसेल तर त्यांचा 
जन्मही होत नसणार. जन्म अस्लेल तर मृत्यू अवश्य असला पाहिजे. तसे असल्यास कुराणात जे लिहिले आहे की, 
स्वर्गात निया सदैव रहतात, ते खोटे ठस्ते. कारण त्यात खियाही नक्ीच मरत असणार. याचा अर्थ असा: की, 
स्वर्गात जाणायांनाही अवश्य मरण येणार. ॥ १२॥ 

आणि ज्या दिवशी कोणी मनुष्य दुस्या कोणा मुष्याच्या काहीच कामास येणार नाही व त्याच्या बतीने 
(कोणाचीच) शिफास्स मान्य होणार नाही आणि त्याच्यापायून (कोणातहेची) काही भरपाई घेतली जाणार 


सत्यार्थ प्रकाश 32७9९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


नाही; व लोकांना (कोठूनही) काही साहाव्य मिक्रणार नाही. त्या (पुररुत्थाचे) दिवसाला तुम्ही भ्या. - मं. १. 
प्रि.!घू २,आ.४८ 

(समीक्षक) चालू काह्ातील दिवसांना भिऊ यवे काय ? वाईट कृत्ये करण्यास्न सर्व दिवशीच भिले 
पाहिजे. जर कोणाचीच शिफास्स मान्य होणार नसेल तर मग पैगंबराच्या साक्षीने अधवा शिफाससीने खुदा स्वर्ग 
देईल, ही गोष्ट कशी खरी असेल ? खुदा स्वर्गातील लोकांचाच मदतगार आहे आणि नरकातील लोकांना तो 
मदत करीत नाही काय ? असे असेल तर खुदा पक्षपाती आहे.॥ १३॥ 

आम्ही मूप्ताला (तौरात-जुना करार) पुस्तक व निर्णावक नियमशात्न (चमत्कार) दिले, - म.!, वि. मू.२, 
आ.५३. 

(समीक्षक) मूसाला (मोझेसला) पुस्तक दिले होते तर कुराण रचणे निर््थक ठस्ते आणि त्याला चमत्कार 
कराण्याचे सामर्थ्य दिले हे बायबलात व कुराणातही लिहिलेले आहे. परंतु त्यावर विश्वास ठेवता येत नाही. 
कारण तसे असते तर आताही तसे होत असते. परंतु आता कोणीही करू शकत नाही. पूर्वाही कोणामध्ये 
चमत्कार कःण्याचे सामर्थ्य नब्हते. आज काल जमे स्वार्थी लोक अविद्वागांसमोर विद्वान असल्याचा आव 
आणतात तशौ त्यावेक्लीही लबाड़ी केली असावी. कारण खुदा आणि त्वाचे भक्त आजही विद्यमान आहेत. तर 
मग खुदा आता चमत्कार सामर्थ्य का देत नाही ? आणि खुदाचे भक्त आज चमत्कार का करु शकत नाहीत ? 
मूसाला पुस्तक (बायबल) दिले होते तर पुन: कुराण देण्वाची आवश्यकता का होती ? कारण सत्कर्म करावे, 
दुष्कर्म करू नये हा उपदेश बायबलात व कुराणात सारखाच असताना तो उपदेश देष्यासाठी दोन वेगवेगढे ग्रंध 
रचल्याने पुनरक्तीचा दोष निर्माण होतो. मृसा करे मंडब्ींगा दिलेल्या पुस्तकांमश्ये काही गोद्टी सांगावयास 
ईश्वर बिसरला होता काय? ॥ १ ४॥ 

पाप क्षमा 

(१५) व (तोंडून) हित्ततुन (म्हणजे क्षमा क्षमा) बोलत जा, म्हणजे आम्ही तुम्हांस तुमच्या पापाची क्षमा 
करू वजे (आमचा) हुकूम चांगला बजावठील त्यांना आम्ही अधिक (पुण्यही) देक (ते वेग्लेच). -ब.१, धि.!, 
सू२,आ:५८. 

(समीक्षक) हा खुदाचा उपदेश सर्वाना पापी बनविणारा आहे की नाही ? कारण जेब्हा आपल्या पापाबहल 
क्षमा केली जाणार आहे अशी खात्री माणसाला वाटते तेब्हा पाप करण्यास कोणीही भीत नाही. म्हणून असे 
महणणारा ईश्वर असू शकत नाही आणि तप सांगणारे पुस्तक ईश्वरीय ग्रंथ असू शकत नाही. कारण परमेश्वर हा 
न्याय करणाश आहे. तो कधीही अन्याव करीत नाही आणि क्षमा केल्याने तो अन्यावकारी बनतो. अपराधानुसार 
शिक्षा दिल्यानेच तो न्यायी ठरतो. ॥१५॥ 

(१६) जेव्हा मूसाने आपल्या लोकांसाठी पाष्याची दरखास्त केली तेब्हा आम्ही फर्माविले की (हे मूसा) 
तू आपली काठी खड़कावर मार. (काठी मारताक्षणी ) त्या (खड़का) दून बारा झरे फुटून वाह लागले. - 4.१ 
सि १, सू २, आ.६०. 


मुह्लिमपंथाचीसमीक्ष ४४०... चौदावासमुल्लास 


(समीक्षक) आता तुम्हीच पाहा ! वापेक्षा अधिक असंभव थापा कोणी पारू शकेल काय ? एका शिल्ठेवर 
काठी माखाच बार झेरे वाहू लागणे पूर्णपणे असंभव आहे. अर्थात ती शिक्रा पोखरून तिच्यात पाणी भरले व 
तिला बारा हिद्रे पाडली तर मात्र ते शक्य आहे. एरव्ही ते शक्य नाही. ॥१६॥ 

(१७) आम्ही त्यांस म्हणालो की, तुम्ही माकड़े बनून जा, (की, जेथे जाल तेथे) धुत्कारले जाल. मग 
आम्ही था वृत्तांतात जे लोक ह्ाच्चा (बड़ून येण्याच्या) वेली हजर होते व जे लोक ह्वाच्या मागून येणार होते त्या 
(सर्वा) मराठी एक धडा घालून दिला आणि (तसताच परमेश्चराला) भिऊन चालणाययांसाठी एक बोध. -मं.१, 
प्ि.!, मू २, आ.६५, ६६. 

(समीक्षक) खुदाने निंदनीय माकड़े होण्याचा धाक केवक भीती दाखविष्याकरिता दाखविला असेल तर 
त्याचे बोलणे खोटे ठरले किंवा त्यानें फसविले असे म्हणावे लागते. जो कोणी अशा गोष्टी कत्तो आणि ज्यात 
अशा गोष्टी असतील तों ईश्वर नाही बे पुस्तक त्या ईश्वराने रचलेले असू शकत नाही. ॥ १ ७॥ 

(१८) अशाच तने (पुनरत्थानाच्या दिवशी) परमेश्वर मेलेल्यास सजीव (जिवंत) करील; आणितो 
(जगात) तुम्हास आपल्या (सामर्थ्याच्या) निशाष्या दाखवितों की नवल नब्हे की तुम्ही समजाल (की पुनरुत्थानाचे 
घड़ून येणे सत्य आहे). - मं.!, सि.!, मू. २, आ.७३ 

(समीक्षक) खुदा मृतांना जिवंत करीत होता तर मग आता तो तसे का करत नाही ? कयामतीच्या 
दिवसापयत ते त्यांच्या धडग्यात पडून राहणार काव ? आजकाल छुदा दौन्यावर आहे काय ? मृतांना जिवंत 
करणे हाच ईश्वराच्या अस्तित्वाचा पुयावा आहे काय ? पृथ्वी, सूर्, चंद्र कौर व्याच्या अस्तित्वाच्या खाणाखुणा 
नब्हेतकाय ? जगामध्वे ज्या विविध प्रकारच्या अदूधुत गोषट डोल्यांना प्रत्यक्ष दिसतात त्या ईश्वराच्या अस्तित्वाच्या 
खाणाखुणा कमी आहेत काय ? ॥ १८॥ 

(१९) ते निरंतर स्वर्गाठिच राहतील. - मं. !, पि.!, यू. २, आ.८२ 

(समीक्षक) कोणत्याही जीवामध्ये अनंत पाप अथवा पुष्य करण्याचे साप्थ्य सस्ते. म्हणून कोणीही 
कायमचे स्वर्गात किवा नरकात राह शकत नाही आणि जर खुदा तसे करील तर तो अन्यायी व अविद्वान ठोल. 
कयामतीच्चा रात्री न्यायनिवाडा होणार अस्ेल तर माणसांची पापे व पुण्ये समसमान असणे उचित होय. जे 
(कर्म) अनंत नाही त्याचे फक अनंत (काछपय॑त मिक्णारे) कसे असू शकेल ? सृष्टीची उत्पत्ती सात आठ 
हजार वर्षाहून कमीच आहे असे सांगतात. मग काय त्यापूर्वी खुदा रिकामटेकडा बसला होता काय ? आणि 
कयामतीनंतर तो रिकामाच राहणार काय ? वा सगढ्या गोष्टी बालीश आहेत. कारण परमेश्रराचे कार्य सदैव 
चालूच असते. ज्याचे जेवढे पाप-पुण्य असेल तेवढेच फक तो त्याला देत असतो. म्हणून या विषयासंबंधी 
कुराणात जे काही सांगितले आहे ते खरे नाही. ॥ १९॥ 

(२०) आणि जेव्हा आम्ही तुम्हांपासून पक्के वचन घेतले की तुम्ही आपला (परस्पराचा) रक्तपात कर नये 
व आपल्या शहरातून आपल्या लोकांस हहपार करू नये. तुम्ही कबूल केले व तुम्हां (सांप्रतकाछचे) लोकांसही 


कक नमन मनन न++++_न्‍_-++++«---्प्न्यद कवर 
सत्यार्थ प्रकाश बट? महर्षि दयानंद सरस्वती 


(त्याची) साक्ष पटतेच तथापि तेच तुम्ही आहा की जे आपल्यास मारून टाकता आणि [। न्‍ 'आपल्यापैकी 
काहीना त्यांच्या शहरांतून हहपार करता. - ब.९. सि. १, यू. २; आ:८४ ८५ 

(समीक्षक) शपथ थेणे व ध्यावला लावणे हा अल्पञतेचा प्रकार आहे की सर्वजञतेचा ? परमेश्षर तर सर्वत 
आहे. तर मग संसारी माणसासारखा कूडाकूट ग्रकार तो कशाला करील ? आपापसात रक्ताचे पाट न वाहविणे 
आणि आएल्या पंथबांधवांगा त्यांच्या घरांतून बाहेर हाकलून न लावणे परंतु इतर पंथाच्या लोकांचे रक्त सांडणे 
वत्यांना त्यांच्या घरांतून बाहेर काढणे. हा तर खोटा मूर्खपणा व पक्षपात आहे, आपले अनुयायी वचनभंग 
करतील ही गोष्ट परमे श्रराला आधीपासून माहौत नव्हती काय ? यावरून असे दिसून वेते की, मुसलमानांचा 
खुदा पुष्क्ल बाबतीत खिस्त्यांच्या ईश्रासारखाच आहे; आणि हे कुराण स्वतंत्र पुस्तक नसून त्यातील काही 
थोड़या गोष्टी वगढल्यास इतर सर्व गोष्टी वायवलमधल्याच आहेत. ॥ २० 

(२१) ज्यालोकांनी पुद॒च्या ( आयुष्या) चे ऐवजी ह्वा जगाचे आयुष्य विकत घेतले, ते हेच होते, तर 
(पुनरत्थानाचे दिवशी) त्याच्यावरून तर शिक्षा हलकी केली जाणार नाही व (कोटूनही) त्यांना मदत पोहोचणार 
नाही. - मं.!, मि.!, यू. २, आ;८६. 

(समीक्षक) अशा ईर्ष्या व द्रेषाच्या गोष्टी कधीतरी ईश्वराकडून होक शकतात काय ? ज्या लोकांचा 
पापभार हलका केला जाईल अथवा ज्यांना साह्य केले जाईल ते कोण लोक आहेत ? जर ते पापी असतील व 
त्यांच्या पापांवहल त्यांना शिक्षा देष्याऐवजी त्यांची पापे हलकी केली जाणार असतील तर तो अन्याय होईल, 
जरत्यांना देकन त्यांची पापे कमी केली जाणार असतील तर वा आवतीमध्ये ज्यांचा उल्लेख अहे तेही शिक्षा 
मित्रवून हलके होऊ शकतात, शिक्षा दिल्यानंतरही त्यांची पाऐे नाहौशी केली गेली नाहीत तर तोही अन्याय 
होईल. धर्मात्म्यांची पापे हलकी केली जातील असर म्हणण्याचा उद्देश असेल तर त्यांची पापे मुढातंच अगदी 
धोड़ी असतात. ती खुदा आणखी कमी काय करणार ? यावरून हे लिखाण विद्वानाचे नाहीं, हे सिद्ध होते. 

बस्तुतः परमेश्रराे धर्मात््यांना सुखे आणि अधर्मियाना दु-खे त्याच्या कर्मानुसार सदैव दिली पाहिजेत,॥ २ १॥ 
# (२२) आणि अलबत आम्ही मूमाला (तौरात) पुस्तक दिले; व त्याच्यामापून एकामागे एक (इता) 
प्रेषितही पाठविलें आणि मरयमचा पुत्र ईसा (येशू) यासही आम्ही ढछ़ढछलीत चमत्कार दिले व पवित्र आत्मा 
(हहणने जिद्रील) याद्वरे आम्ही त्याला पाठब दिलें. तर का (तुम्ही इतके दांड होकन गेला आहात की) जेब्हा 
जेव्हा तुम्हापाशी कोणी प्रेषित (पैगंबर) तुमच्या जीवास नको नको होत असे हुकूम घेऊन आला, तेव्हा तेकका 
तुम्ही गवनि अडून बसलात ? मग काहीना तुम्ही पाखंडी म्हटलेत व काहोंना तुम्ही जीवे मारू लागतात. - मं.!, 
परि.है, मू २, आ.८७. 

(सरमीक्षक) मूसाला पुस्तक दिले असे कुराणात स्पष्टपणे सांगितलें अहे. म्हणून तो मान्य करणे है 
मुसलमानांचे कर्तव्य ठसते. तसेच, त्या ग्रंथात जे जे दोष आहेत तेही मुसलमानांच्या पंधात समाविष्ट झाले. 
त्यामध्ये 'मोजिजे' म्हणने दैवी चमत्कारांविषयी जे काही लिहिले अहे ते सारे खोटे आहे. भोक्याभावड्या 
लोकांना फसविण्यासाठी वापरलेली ती एक खोटी गोष्ट आहे. कारण सृश्क्रिम आणि विद्या (विज्ञान) वांच्या 


जुल्लिमफ्धाची समीक्षा. ४४०. चौवावासमुल्लास डंढर समुल्लास 


ड अम्रणाया सगढ्या गोष्टी खोट्याच असतात. दैवी चमत्कार त्या काली घड़त होते तर ते आजकाल का 
घड़त नाहीत ? ज्याअर्थी ते आजकाल घड़त नाहीत त्याअर्थी पूर्वाही घड़त नव्हतें, यात मुल्नीच शंका 


जाही.॥२२॥ 
अछ्ाह काफिरांचा शत्नू 

(२३) वलोक झ्वाच्या पूर्वी नास्तिकांविरुद्ध आपल्या जयाची प्रार्थना करीत होते; तर जेव्हा जे काही ते 
जाणून ओढून होते ते त्यांच्यापाशी येऊन चुकले तेव्हा ते त्याची नाकारणी करू लागले. म्हणून नाकारणायास 
फरमेश्रराचा शाप होय: -म. १, कि.!, मू २, अ८८ 

(समीक्षक) जसे तुम्ही इतर मत-पंथियांना काफिर म्हणता ते तेही तुम्हाला काफिर म्हणत नाहीत काय? 
आणि आएल्या पंथाच्या ईश्वराच्या वत्ीने तें तुमचा धिक्कार करतात. मग कोण खरा व कोण खोटो ? विचार 
कहून पाहिलयास सर्वच पंथाच्या अनुयायांमध्ये कमी अधिक खोटेपणा आहे आणि ने काही सत्य आहे ते सर्व 
पंथामध्ये समान आहे. ही मारी भांडणे मूर्खपणाची आहेत. ॥२३॥ 

(२४) ते विश्वायूमाठी सदूबोध व (तारणाचे) शुभवर्तमान हो. जो कोणी परमेक्षाचा दुश्मन होय व 
त्याच्या दूतांचा व त्याच्या प्रेषितांचा व (प्रामुख्ये करन) जिद्रौल (दूत) चा व मीकाएल (दूता) चा. तर 
खरोखरीच पसमेक्षरही नास्तिकांचा दुएमन होय. -ब.!, वि. १, मू २, आ. १०१ 

(समीक्षक) मुसलमान म्हणतात की, खुदा 'लाशरीक' आहे. मर त्याने ही फौजच्या फौज कोंदून 
'शरीक' (समाविष्ट) केली ? जो इतरांचा शत्रू आहे तो खुदाचाही शत्र्‌ आहे काब ? तसे असेल तर ते योग्य नाही. 
कारण ईश्वर हा कोणाचाही शत्रू असू शकत नाही. ॥ २४॥ 

(१२५) परमेक्षर ज्यास इच्छितो त्याची आपल्या दयेसाठी खास (निवड) करतो. - मं. !, कि.!, यू. २, आ. १०५ 

(समीक्षक) जो प्रमुख होप्यास॒ आणि दया करण्यास योग्य नसेल त्यालाही खुदा प्रमुख बनवितो व 
त्याच्यावर दया करतो काय ? तसे असेल तर खुदा फारच मोठा गोंधक माजविणारा ठरतो. कारण मग सत्कृत्य 
कोण करील ? आणि दुष्कृत्ये करणे कोण सोडील ? कारण माणसाला मिकणारी फढ्े खुदाच्या लहरीबर 
अवलंबून असतील व ती कर्मावर अबलंबून नसतील तर सर्व लोक कर्माच्या बाबतीत बेफिकीर बन॒तील आणि 
कर्मोच्छेदाचा प्रसंग ओढबेल. ॥२५॥ 

(२६) (मुसलमानांनो !) वहुतेक ग्रंथधारी लोक आपल्या मनातील मात्सर्यामुल्े अशी उत्कंठा बाढगतात 
की, तुमच्या विश्वासधारणानतरही त्यांती तुम्हांस पुन्हा नास्तिक करन टाकावेत, - मं. , छि. ६, घू.२, आ. १०९ 

(स्ीक्षक) आता पाहा ! खुदाद आपल्या अनुयायांना सावध करीत आहे की तुमची श्रद्धा काफिर लोक 
इक्रमत्लीत करतील. खुदा सर्वज्ञ वाही काव ? अशा गोष्टी ईश्वराच्या असू शकव नाहीत. ॥२६॥ 

(२७) वर जेथेही कोठे तुम्ही (किवल्याकडे) तोंड कपल, तेथेच परमेश्वराचा सामना आहे, - मं, छि., 


मू२,आ.११५. 


ज्लककता _ ___उतत+ ऋछतजूक 
प्रकाश 2८३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(समीक्षक) ही गोष्ट खरी असेल तर मुसलमान किबल्याकडे तोंड का करतात ? त्यांचे म्हणणे जर असे 
अस्लेल की, किबल्याकडे तोंड करण्याची आम्हाला खुदाची आज्ञा आहे, तर वाटेल तिकड़े तोंड करा असेही 
खुदाने सांगितले आहे. यांपैकी कोणती तरी एक आज्ञा खरी व दुसरी खोटी असली पाहिजे आणि जर अह्वाला 
तोंड असेल तर ते सर्व बाजूंना असू शकत नाही. कारण एक तोंड (एकाच बाजूला असणार) ते सर्व बाजूंना कसे 
असणार ? म्हणून ही आज्ञा सुसंगत नाही. ॥ २७॥ 

सृष्टि रचना 

(२८) (ही विचित्र) आकाश, पृथ्वी यांचा तोच उत्पादक होव आणि जेव्हा तो कोण एखाद्या कामाचा 
निश्चय करतो, तेव्हा तो त्याच्या संबंधाने फक्त एवढेच फर्मावितों की, 'हो' व ते होऊन जाते. - मं.१, मि.!, 
मू२आ. ११७ 

(समीक्षक) खुदाने 'हो' अस्रा जो हुकूम दिला वो कोणी ऐकला ? कोणाला उद्देशून तो हुकूम दिला 
होता? आणि काय झाले ? कोणत्या उपादान कारणातून त्याची उत्पत्ती झाली ? सृष्टीच्या पूर्वी खुदाशिवाय 
दुसरे काहीच नहते अप्ते कुरणात व बायबलात सांगितले आहे. तर मंग है जग कोदून आले ? कारणाशिवाय 
कोणतेही कार्य घडत नाही. तर मग एवढे मोठे जग उपादान कारणाशिवाय कसे बनले ? म्हणून हा सारा शुद्ध 
पोरकटपणा आहे. 

(पूर्वपक्षी) ऐ: छ: ! खुदाच्या इच्छेने ते बनले. 

(उत्तरपक्षी) तुमच्या इच्छेने माशीचा एक पाय तरी बनू शकतो काय ? मग खुदाच्या इच्छेन हे सरे जग 
बनले असे तुम्ही कसे म्हणता ? 

(पूर्वपक्षी) खुदा सर्वशक्तीमान आहे. म्हणून त्याची इच्छा अप्ेल ते तो करो. 

(उत्तरपक्षी) सर्वशक्तीमान याचा अर्थ काव ? 

(पूर्वपक्षी) जो वाटेल ते करु शकतो तो सर्वशक्तीमान होय. 

(उत्तरपक्षी) खुदा दूसरा खुदाही बनवू शकतो काय ? तो स्वतः मरू शकतो काय ? मूर्ख, रोगी व 
अज्ञानीही बनू शकतो काय ? 

(पूर्बपक्षी) असे कधी होऊ शकत नाही. 

(उत्तरपक्षी) म्हणूनच परमेश्वर आपले व इतरांचे गुण, कर्म व स्वभाव वांच्चा विरुद्ध काहीही करू शकत 
नाही. जगातील कोणतीही वस्तू बनण्यास व बनविष्यास प्रथम ठौन गोष्टीची आवश्यकता असते :- (१) 
बनविणारा, उदाहरणार्थ, कुंभार (२) माठ बनविष्याचे साधन म्हणने माती आणि (३) ज्याच्या साहयने माठ 
बनविला जातो ते उपकरण म्हणने चाक ! ज्याप्रमाणे कुंभार, माती व साधन किंवा उपकरण यांच्या योगाने माठ 
बनतो आणि तो बनण्यापूर्वी कुंभार, माती व उपकरण वा गो्टी विद्यमान असतात. त्याचप्रमाणे जग निर्माण 
होण्यापूर्वी परमेश्वर, जगाचे कारण प्रकृती व त्यांचे गुण, कर्म, स्वभाव या गोष्टी अनादी: आहेत. म्हणून कुराणात 
वर्णिलेली गोष्ट सर्वधैव अशक्य आहे. ॥ २८॥ 
कुल्मक्ाकीसमीजञा ... 3८४. चौदावासपुल्लास डंडे समुल्लास 


(२९) जेब्हा आम्ही (काबा) गृहाला लोकांचे पुष्पक्षेत्र व शांतिस्थान उरविले आणि (लोकांस आज्ञा 
केली की) इब्राहीमचे (ह्ाच) जागेत तुम्ही नमाजाची जागा मुकर ठेवा. - मं !. झि., मू २, आ-१२५. 

(समीक्षक) काब्याच्या पूर्वा खुदाने एकही पवित्र स्थान निर्माण केले नव्हते काय ? जर केले असेल तर 
काबा निर्माण करण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. जर केले नमेल तर पूर्वी जन्मलेल्या बिचायया लोकांना 
त्याने पवित्र स्थानाशिवायच ठेवले होते काय ? बहुधा ईश्वराला पवित्र स्थान बनविष्याची आठवणच गहिली 
तसेल,॥२९॥ 

(३०) आणि अम्ता कोण आहे की जो इब्राहीमचे पंथास विमुख होईल ? परंतु ज्याची अक्कल मारली गेली 
असेल तोच आणि आम्ही त्याला ह्वा लोकीही खरोखरच निवडून घेतले होते व परलोकीही तो पवित्राचरणी 
लोकांपैकीच होईल. - मं.!, सि.१, मू २, आ.१३० 

(समीक्षक) जे लोक इब्राहीमचा पंथ मानीत नाहीत ते सगढ्े मूर्ख असतील, हे कसे शक्य आहे ? 
इब्राहीमलाच खुदाने पसंत केले याचे कारण काव ? तो धर्मात्मा होता म्हणून पसंत केले असेल तर इतरही 
पुष्कक धर्मात्मे असण्याची शक्यता होती. तो धर्मात्मा नसताना त्याची निवड केली असेल तर तो देवाने अन्याय 
केला अर्थात जो धर्मात्मा असतो तोच देवाला प्रिय असतो, अधर्मी प्रिय नसतो, हे योग्यच आहे. ॥३०॥ 


(३१) तसेच तोंड फिख्यून फिरवून आकाशाकडे पाहणे आम्ही निरीक्षितच आहो. जो किबला (काबा) 
तू चाहतोस त्याच्याकडे आम्ही तुला वण्याचा हुकूम देक. (बरे) तर (आता नमाज पढताना) आदर सन्मानाने 
मशौदी (महणने काब्या)कडेच आपले तोंड करीत जा; आणि (मुसलमानांनो ! तुम्हीही) जेथे कोठेहो असाल, 
तेथे त्याच्याकडे आपली तोंडे करीत असा. - 4.९, सि. २, मू.२, आ. १४४ 

(समीक्षक) ही काय लहान मूर्तिपूजा आहे ? मोठी नाही. 

(पूर्वपक्षी) आम्ही मुसलमान मूर्तिपृजक नसून मूर्तिभंजक आहोत. आम्ही किबल्याला (काब्याला) खुदा 
समजत नाही. 

(उत्तरपक्षी) ज्यांना तुम्ही मूर्तिपूजक समजता तेही त्या-त्या मूर्तीना ईश्वर समजत नाहीत; तर त्या मूर्वीनां 
प्रतीक मानून त्याच्यासमोर परमेश्षराची भक्ती करतात. तुम्ही मूर्तिभंजक आहात तर काबा मशिदीची ती मोठी 
मूर्ती तुम्हीं का फोडून टाकली नाही ? 

(पूर्वपक्षी) वाहवा ! आम्हाला किबल्वाकड़ें तोंड करून नमाज पढण्याची जशी आज्ञा कुराणामध्ये 
देण्यात आलेली आहे तशी ईश्वरोपासना करण्याची आज्ञा वेदामध्ये नही. म्हणून ते मूर्तिपूजक ठरतात. आम्ही 
मूर्तिपूजक नाही. खुदाचा हुकूम पाकणे हे आमचे कर्तव्यच आहे. 

(उत्तरप्षी) जसा तुमच्यासाठी कुराणात हकूम आहे तशी त्यांच्यासाठी पुराणात आज्ञा आहे. जे तुम्ही 
कुराणाला ईश्वरीय वचन मानता तसे पुराणपंथी लोकही पुराणे ही परमेश्षरी अवतार असणायया व्यासांची वचने 


सत्यार्थ प्रकाश डट५ महर्षि दवानंद सरस्वती 


आहेत असे समजतात. तुमच्यात व त्यांच्यात मूर्तिपूजेच्या बाबतीत काहीच फरक नाही. उलट तुम्ही मोठे 
मूर्तिपूजक आहात आणि ते छोटे मूर्तिपूजक आहेत. एखाद्या माणसाने घरात शिसलेल्या मांजराला बाहेर 
कादण्याचा प्रयल करावा आणि त्याचवेल्ली घरामध्ये उंटाने प्रवेश करावा तसे मुहम्मद साहेबांनी लहान मूर्तीला 
मुसलमानांच्या पंथातून कादून टाकले ; परंतु डोंगराएवढी मक्केची मशौद ही प्रचंड मूर्ती सर्व मुसलमानांच्या' 
पंथात समाविष्ट केली. ही काय लहान मूर्तिपृजा आहे ? म्हणून जसे आम्ही वैदिक आहोत तसे तुम्हीही वैदिक व्हा 
महणजे मूर्तिपूजा वर दोषांपासून तुमची सुटका होईल, अन्यथा नाही. जोपर्यत तुम्ही आपल्या पंथातून ही मोठी 
मूर्तिपृजा कादून टाकणार नाही तोषयँत इतरांच्या लहान मूर्तिपूजेचे खंडन करणे तुम्हाला लज्जास्पद असून 
निवृत्त राहिले पाहिजे आणि अशा मोठ्या मूर्तिपूजेपासून दूर राहून तुम्ही स्वतःला पवित्र बनविले 
पाहिजे.॥३१॥ 
(३२) जे लोक परेश्वराचे मार्गात जिवे मारले जातील त्यांना मेलेले म्हणू नका. तर ते जिवंत आहेत. 
में.!, सि.२, सू.२, आ १५४, 
(समीक्षक) ईश्राच्या मार्गात परण्याची किंवा मारण्याची काय आवश्यकता अहे ? ही गोष्ट केवछ 
आपला स्वार्थ साधण्यासाठी आहे, हे तुम्ही स्पष्टपणे का सांगत नाही ? ही लालूच दाखविली की लोक खूप 
लढ़तील, आपला विजय होईल, इतरांना मारण्यास ते मागेपुदे पाहणार नाहीत, लूट-मार करविल्याने ऐश्वर्य 
प्राप्त होईल आणि मग आपण विषयानंद घेऊ वर तुम्ही स्वार्थासताठी हा विपरीत व्यवहार केला आहे. ॥ ३२॥ 
३३) व (तसेच) हे की परमेश्वर शिक्षेतहीं कड़क आहे. सैतानाचे पदोपदी (पावलावर पाऊल टाकून) 
चालू नका. कारण तो बोलून चालून दुष्मन होय. तो तर तुम्हांस कुकर्म व निर्लजञपणा (चीच काब ती कामे ) 
करावयास सांगील व हेच (इच्छौल) की तुम्ही जाणत देखील नाही अशा (नस्तत्या कुभांडाच्या) गोष्टी तुम्ही 
(आपल्याकड्ून) परमेश्नरासंबंधी व्यक्त कराव्या, - पं.१, स्ि.२. सू. २, आ:१६७ १६८, १६९ 
(समीक्षक) तुमचा खुदा पुण्यवान लोकांच्या बाबतीत दयात्ू आणि पाप्याना कठोर दु:ख देणारा आहे 
की मुसलमानांवर दया करणारा आणि इतरांच्या बाबतीत दयाहीन आहे ? जर तसे असेल तर तो ईश्वरच असू 
शकत नाही. पण जर तो पक्षपाती नसेल तर जो कोणी माणूस कोठेही धर्माचरण करील तर तो (ईश्वर) 
त्याच्यावर दयाक्भु आणि अधर्माचरण करील त्वाला तो शिक्षा देईल. तेव्हा ईश्वर व जीव वांच्यामध्ये मुहम्मद 
साहेब व कुराण यांगा मानण्याची आवश्यकता नाही. जो सर्वाना दुष्कृत्ये करवयास्त लावगारा, मुष्यमात्राचा 
शत्रू असा जो सैतान आहे त्याला खुदाने उत्पन्नच का केले ? त्याला भविष्यात काव घडणार आहे हे माहित 
नब्हते काय ? जर त्याला ते माहीत होते. परंतु परीक्षा पाहण्यासाठी ईश्षरने त्याला निर्माण केले तर तेही टिकू 
शकणार नाही. कारण परीक्षा पाहणे हे अल्पज्ञांचे काम आहे. जो सर्वज्ञ आहे तो पर्व जीवांची बरीवाईट कृत्ये 
नेहमीच जाणतो आणि सैतान सर्वाना बहकावीत अस्लेल तर सैतानाला कोणी बहकाविले ? सैतान स्वत:च 
बहकू शकतो. तर इतरही आपण भडकू शकतात त्यात सैताराचे काय काम ? आणि जर खुदानेच सैतानाला 


मुस्लिमपंथाचीसमीक्षा ४८६.“ चौदावासमुल्लास 


| 
| 
क्‍ 


बहकाविले अम्लेल तर खुदा हा मैतानाचा सैतान ठरतो. इश्वराच्या बाबतीत अस्ले बड़ू शकत नाही, जो कोणी 
बहकतो तो वाईट संगतीने व अविद्येमुछेच प्रान्त बनतो.॥ ३३॥ 

(३४) त्याने तर तुम्हांसाठी फक्‍्त मेलेले (जनावर) व रक्त व डुकराचे मांस ही निषिद्ध केली आहेत व 

(तस्ेच) पर्मेश्नराशिवाय अन्य कोणा (चे आराधने) स्तव जे (बल्ली दिले व) नामजाद केले जाईल ते (जनावर) 
मं. १, प्रि.२. सू २, आ.१७३: 

(समीक्षक) येथे ही गोष्ट विचारात वेतली पाहिजे की, मृत पशुचे शरीर, आपोआप मेलेल्या पशूचे असो 
की कोणीतरी मारलेल्या पशुचे अस्नो, हे सारखेच असते. अर्थात त्यांच्यात थोडा फरक असतो. परंतु मृतावस्थेत 
काही फरक नसतो आणि जर डुकरचे मांस निषिद्ध ठरविले तर माणसाचे मांस खाणे बोग्य आहे ? परमेक्षराच्या 
नाबाने शत्रू वगैरेना अत्यंत दु:ख देऊन ठार मारणे ही गोष्ट चांगली असू शकते काय ? वस्तुत: याने ईश्षराच्या 
जावाला काहिमा लागतो. ज्या प्राष्यांती पूर्वजन्मी काहीही अपराध केलेला नाही त्यांना मुसलमानांच्या हातून 
ईश्वराने दारुण दु:ख का बरे दिले ? त्यांच्या बाबतीत ईश्वर दयात्नू नाही काब ? खुदा त्यांना आपल्या मुलांसमान 
मानीत नाही काय ? गाय वार ज्या प्राण्यांमुढे मानवजातीवर उपकार हो तात त्यांना मारणे हे निषिद्ध न ठरविता 
त्यांची हत्या करविणारा खुदा जगाची हानी करणारा आह. तो हिंसारूपी पापाने कलंकितही होतो. असल्या 
गोष्टी खुदाच्या व खुदाच्या पुस्तकाच्या कधीच असू शकत नाहीत, ॥३४॥ 

(३५) (मुसलमानांनो !) उपा्नाचे गाज्रीत तुम्हास आपल्या पल्यांपाशी जाण्याची मुभा दिली गेली आहे, 
त्यातुमचा पदर (व्न) होत व तुम्ही त्यांचा पदर आहात, परमेश्षराने पाहिले की, तुम्ही (चोरी छुपी त्यांचेपाशी 
गैल्याने) खुद्द आपलेच (धार्मिक) नुकसान करीत होता, रहणून त्याने तुमचा पश्चाताप मान्य केला व तुमच्या 
अपराधांची क्षमा केली, तर आता (उपासात रात्रीचे समय) तुम्ही त्यांच्याशी अंगसंग करा आणि (अंगसंगाचा 
परिणाम) जी (पुम्रपाप्ती) पससे्षराने तुम्हासाठी लिहन ठेवलेली आहे तिची आकांक्षा करा; (व निव्वक कामतृप्तीचे 
नादास) लागू नका. तुम्ही खा व प्या; वेथपय॑त की (रात्रीचे) काव्या धारेपासून प्रात:कालाची पांढरी धार 
तुम्हास स्पष्ट दियून बैक लागेल. -.!, ि.२, यू-२, आ १८७. 

(समीक्षक) जेव्हा मुसलमानांचा पंथ मुरू झाला तेव्हा किंवा त्याच्या आधी कोणीतरी येधील पौराणिकांना 
महिनाभर चालणाया चंद्रायण व्रताचा विधी काय असतो हे विचारून बैतले असावे आणि त्याप्रमाणे आपल्या 
बेथे ते व्रत सुरू केले असावे असे वावरून (रमजानच्या रोज्यांवरून) सिद्ध होते. या शाख्तरविधी मध्ये कृष्ण 
पक्षात चंद्राची कला जसजशी घटत जाते तसतसा जेवणातून एक-एक धास कमी केला जातो व शुक्लपक्षात 
चंद्राच्या वाहत्या कलेप्रमाणे एकेक घास वाढविला जातो. वा व्रतामध्ये ऐन मध्याह्वीला (भखुपारी) जेवण 
करावयाचे असते ते नीट न कढल्यामुल्े मुसलमानांनी त्यात बदल करून चंद्रदर्शन झाल्यावर जेवण करावे असे 
ठरविले असाबे. परंतु या ब्रतामध्ये श्लनीसमागम वर्ज्य असतो. त्याऐवजी खुदाने सांगून टाकले की, तुम्ही रात्री 
ब््रियांशी खुशाल समागम करा; आंणि रात्री वाटेल तितक्या बेक्ा जेवा. याला काय ब्रत म्हणावयाचे ? दिवसा 
नखाता रात्री खात राहिल. वस्तुत: दिवसा न जेवता रात्री जेवणे हे सृश्क्रिमाच्या विरुद्ध आहे. ॥३५॥ 


सत्यार्थ प्रकाश डं८७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(३६) आणि (मुस्ललमानांनों !) जे लोक तुम्हाशी लदतौल त्यांच्याशी तुम्हीही परमेश्वराचे मागार्थ 
(महणजे धर्मार्थ) लढा आणि (जे लोक तुम्हाशी लढतात) त्यांना जेथे पावाल तेथे कत्तल करा आणि कुफ़ 
(काफिर राहणे हे) कत्तली पेक्षाही अधिक भयंकर होव; आणि तुम्ही येथपर्यत लढा की (मुलुखात) फंदफितुर 
(नावासही) राहणार नाही; व (एका) परमेश्वराचाच हकूम चालेल. तर जसा कहर त्यांनी तुम्हांवर गुदरविला 
तसाच कहर तुम्ही त्यांच्यावर गुदरवा. - बं. !, प्ि. २, यू. २, आ. १९०, १९१, १९३, १९४. 

(समीक्षक) कुराणात अश्ा गोष्टी सांगितल्या नसत्या तर मुसलमान लोक इतर पंथांच्या लोकांवर जो 
इतका भयंकर जुलूप करतात तो त्यांनी केला नसता. वस्तुत: काहीही अपराध नसताना ते लोकांना ठार मारून 
फार मोठे पाप करीत असत्तात. इस्लामचा स्वीकार न करणे म्हणजे कुफ़ होय आणि जो कुफ्र करतो त्याला 
काफिर महणतात. कुफ्रापेक्षा काफिरांची कत्तल करणे हे जास्त चांगले, असे मुसलमान समजतात, जो कोणी 
इस्लामचा स्वीकार करणार नही त्याची आम्ही कत्तल करणार, ही मुसलमानांची भूमिका असते. त्याप्रमाणे ते 
करत आले आहिेत. पंथाच्या नावाने लदता- लढता ते आपली राज्ये कौरे घालवून बसले. इतर पंथांविषयी 
त्यांचे मन फार कठोर असते. चोरीचा बदला (सूढ) चोरी आहे काय ? चोरी वगैरे करन चोर आमचा जेवढा 
गुन्हा करतो त्याचा मूड म्हणूर आपणही चोरी करावी काय ? तसे करणे पूर्णपणे अन्याय आहे. एखादा अडाणी 
माणूस आपल्याला शिव्या देऊ लागला तर आपणही त्याला शिव्या द्वाव्यात काय ? तसे करण हे ईश्वैरी कृत्य 
नब्हे. ईक्षराचे विद्वान भक्त तसे कधीच करणार नाहीत, ईश्वरोक्त ग्रंथात अशा गोष्टीला स्थान असू शकत नही. 
केब स्वार्थी व ज्ञानरहित माणूसच अस्ले करतो किंवा लिहितो. ॥३६॥ 

केबत्ठ मुसलमानांचा आहे काय ? 

(३७) परमेश्षर (कोणत्याही तर्हेने) अत्याचार करणान्यांता पस्तंत करीत नाही, अहो मुसलमानांनो ! 
इस्लामात तुम्ही पुरेपुर दाखल वहा. - मं. १, मि.२, आ. २०५, २०८. 

(समीक्षक) झगड़ा करणायांगा खुदा पसंत करीत नसेल तर त्याने स्वत:च मुसलमानांना झगड़ा कप्यास 
का प्रवृत्त केले ? आणि झगडाब्ू मुसलमानाशी ते मैज्री का करतो ? मुसलमान इस्लामचा स्वीकार करतात, 
एवढानेच परमेश्वर खुप होत असेल तर तो मुस्लमानांचा पक्षपाती आहे, तो संपूर्ण विश्वाचा ईश्वर नब्हे, 
वावरून असे तक्षात येते की, कुराण ईश्वरकृत नाही आणि त्यात वर्णन केलेला खुदा हा ही ईश्वर होऊ शकत 
नाही.॥३७॥ 

(३८) अल्लाची इच्छा असेल त्याला वो अपर्याद आजीविका देतो. - वं.!, सि.२, यू. २, आ:२१२. 

(समीक्षक) पापपुष्याचा विचार न कस्ता अल्ला माणसाच्या पोटापाण्याची सोय करतो काय ? मग पाप 
किंवा पुण्य करण हे सारखेच झाले; कारण सुख-दुःख प्राप्त होगे हे ईश्षराच्या इच्छेवर अहे म्हणून ते धर्मापासून 
विमुख होऊन स्वैराचार कर्तात आणि कोणी-कोणी कुराणात सांगितलेल्या या गोहटीवर विश्वास न ठेवता 
खा अथनि धर्माचरणही करतात. ॥ ३८ 


क्‍ 
क्‍ 


स्त्रिया म्हणजे शेती 

(३९) आणि (हे पैगंबरा ! लोक) तुला ऋतुस्नानाविषयी विचारतात. तर (तृत्यांना) समजावून दे की तो 
मल होय. तर विटाक्लात तुम्ही ख्नियांपासून अलग रहा आणि त्या चोरख्या (शुद्ध) होईपर्॑त त्यांच्यापाशी जाऊ 
नका. मग जेव्हा त्या न्हाऊन धुन घेतील तेव्हा जेथून पे श्वराने तुम्हास सांगून दिले आहे तेधून त्यांच्यापाशी 
या. तुमच्या पल्या (जणुकाय) तुमची क्े्रे (शेते) होत. तुम्ही आपल्य क्षेत्रात हवे तसे जा, तुमच्या शब्दात ज्या 
निर्र्थक (शपथा) होत त्याबहल तर परमेश्वर तुम्हास पकडणार नाही. - मं. १, सि. २, मू.२, आ.२२२, २२३, २२. 

(समीक्षक) रजस्वला (विटालशी) ख्नौला स्पर्श , समागम करू नका, ते चांगले आहे. परंतु ख्निया या 
तुमच्या शेती सारख्या असून तुम्ही तुमच्या इच्छेप्रमाणे वाटेल तेव्हा त्यांच्याजवक् जा. हे पुरुषांना विषयासक्त 
बनविष्यास कारणीभूत आहे. निरर्थक शपथांबदल खुदा शपथ पेणा-यांना जबाबदार धरीत नसेल तर सर्व लोक 
खोटे बोलतील व शपथा मोडतौल. त्यापुर्े खुदा असत्याचा प्रवर्तक होईल.॥३९॥ 

उधार मागणे 

(४०) (अस्ा) कोण आहे की, जो परमेश्वताला दिलखुशीने कर्ज देईल; की परमेश्वर त्याचे कर्ज त्याला 
अनेक पर्टीनी वाढवून (परत) देईल ? - मं. १, मि.र, आ.२४५. 

(समीक्षक) खुदाला कर्ज कादण्याचे कय प्रयोजन ? ज्याने सारे जग निर्माण केले तो काय माणसाकदून 
कर्ज धेतो ? मुक्लीच नाही. अज्ञानानेच असे म्हटले जाऊ शकते. त्याचा खजिना रिकामा जाला होता काय ? 
व्यापारधंदा आणि हुंड्या देणे वौरे करीत असताना त्याला भयंकर फटका बसला म्हणून तो कर्ज घेक लागला 
काय ? हा खुदा दामदुष्पट देण्याचा वायदा करतो काय तो स्रावकाराचे काम करतो ? परंतु असल्या गोष्टी तर 
दिवाक्खोर, आयपेक्षा जास्त व्यय करणारे आणि ज्यांची आय (प्राप्ती) फार कमी असते अशा लोकांना 
कराव्या लागतात. ईश्वराला नाही. ॥४०॥ 

(४१) त्यांच्चापैकी कोणी असे होते की, ज्यांगी (इस्लाम स्वीकारला व कोणी अप्रे होते की विश्वासास्त) 
नाकारिले आणि जर परमेश्वर इच्छिता तर (है लोक) आपसात न लढते, परंतु ईश्वर जे योजितो ते करितो. 

-में. १, परि.३, सू २, आ. २५३. 

(समीक्षक) जेवढ्या लढाया होतात त्या सगढ्ट्या ई्षराच्या इच्छेने होतात काय ? ईश्वराला अधर्म 
करावासा वाटला तर तो तसे कर शकतो काय ? तसे असेल तर तो खुदाच नन्हे. कारण शांतता भंग करून 
लढाया करविणे है भल्या माणसाचे काम नब्हे. यावरून विधित होते की, हे कुराण ईश्वरानेही रचलेले नाही 
अथवा एखाद्या धार्मिक विद्वानानेही रचलेले नाही. ॥ ४ १॥ 

(४२) ने काही आकाशात आहे आणि जे काही पृथ्वीवर अहे ते त्याचेच होय. त्याच्या (स्त्तारूपी) 
सिंहासनाने आकाश व पृथ्वी (ही सर्व) व्यापली आहे. - व. १, म्ि.३, यू.२, आ.२५५.. 

(समीक्षक) आकाशात व भूमीवर जे काही पदार्थ आहेत ते सर्व परमात्म्याने जीवांसाठी उत्पन्न केले 


सत्यार्थ प्रकाश ड८९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


आहत; स्वत:साठी नब्हे. कारण तो पूर्णकाम आहे: त्याला कोणत्याही दस्तूची अपेक्षा ससते. जर त्याचे 
सिंहासन आहे तर तो खुदा एकदेशी (स्थानप्तिमित) आहे. फंतु जो एकदेशी असतो त्याला ईश्वर म्हणत नाहीत, 
कारण ईश्वर सर्वव्यापक आहे. ॥४२॥ 

(४३) परमेक्षर पूर्वक सूर्य उगवितो. तृ तो पश्चिमकडर उगीव (पाहू |). यावरतो नास्तिक (काफिर) 

धक्क होऊन रहिला. (रही त्याने विश्वास धरिला नाही.) आणि पस्ेक्षर हटवादी लोकांस युबुद्धी देत नसतो. 
>मे. ९, पम्रि.३, थू.२, आ. २५८, 

(समीक्षक) हा अडा्णापणा आहे, पाहम ! सू पूरवेकडून पश्चिमेकडे अथवा पश्चिमेकड़ून पूर्वेकड़े कधीच 
जात-येत नसतो. तो तर आपल्या परिधीमध्येच फिसत असतो.. यावरून हे सिद्ध होते की, कुराण रचणायाला 
खगोलविद्येचे किंवा भूगोलविद्येचे मुठरीच ज्ञान नकहते. जो मुसलमानांचा खुदा पाप्यांर सन्मार्ग दाखवीत नाही 
त्याची पुण्यात्मयांना काहीच गरब नाही, काएण थर्मात् हे धर्माच्या मागनिच जात असतात, जे लोक वाट 
चुकलेले अप्रतात त्यांना धर्माची वाट दाखविगे हे ईश्वताचे काम्र अस्ते, आपले हे कर्तव्य पार पाडीत नाही ही 
त्याची फार मोौ चूक आहे.॥४३॥ 

(४४) फर्माविले की (बोर) हर चार पक्षी थे व त्याप्त आपल्या ध्यागात बरोबर ठेव. (व त्यांचा चेंदामेंदा 
कर) तदनंतर एकेका डोंगरावर त्याचा एकेक तुकडा ठेवून दे व मग त्यांगा बोलव, प्हणजे ते (आपोआप) 
तुजकड़े धावत येतील, - २. !, मि.३, पृ. ९. आ. २६०: 

(समीक्षक) वाहवा ! भानामतीच्या जादूप्रमाणे मुसलमानांचा खुदाही जादूचे खेड करीत आहे. असल्याच 
गोष्टीन देवाचे देवत्व असते काय ? बुद्धिमान लोक असल्या खुदावर तिलांजली देऊन त्याच्यापासून चार 'हात दूर 
राहतील व मूर्ख लोक त्याच्या जान्रयात अडकतील, असल्या गोर्टीनी खुदाची कीर्ती बादण्वाऐवजी त्याचा 
दुलौकिकच त्याचे पदरी पडेल. ॥४४॥ ५ 

(४५) तो ज्याला इच्छितो त्याला (गोष्टीची) समज देतो. - . !, क्ि.३, मु. २, आ. २६१. 

(समीक्षक) खुदा ज्याला इच्छितो त्याला नौती देतो मुणजे ज्वाला इच्छित नाही त्याला अनीती देत 
अस्रणार! है काम ईश्राचे नाही. जो पक्षपात न करता सर्वाना नौतीचा उपदेश करतो तोच ईश्वर व सदगुरु असू 
शकतो. इतर कोणी असू शकत नाही. ॥४५॥ 

(४६) जे लोक व्याज घेतात ते धडमयातून उठणार नाहीत, - व. स्ि.३, रू. २, ओ. २७५. 

(समीक्षक) ते थडग्यातच पडून राहतौल काव ? आणि तसप्तेच पडून रहाणार असतील ठर कुठवर 
राहतील? असली अशक्य गोष्ट ईक्षरीय ग्रंधातील असू शकत नाही. त पोरकट लौकांचीच असू शकते. ॥४८६॥ 

(४७) मग (खोट्या वासनेबहल) ज्याला तो इच्छील त्याला क्षमा करी व ज्याला इच्छौल त्याला शिक्षा 
करील आणि परमेश्वर सर्वशक्तिमान आहे. - ३. , कि.३., यू. २, आ. २८४. 

(समीक्षक) जो क्षमेला पात्र अहे त्याला क्षमा न करणें आणि अयोग्य माणसाला क्षमा करणे हे शुद्ध 
मूर्खराजासारखे कर्म नाही काय ? जर ईश्वर वाटेल त्याला पापी अथवा पुष्यवान बनवीत अंसेल तर जीवाला 


उस्लिमफंधाचीसमीक्षा हक. 3७... वक्कसमुल्लास ड९० 'समुल्लास 


पाप-पृष्य लागता कामा नये आणि ज्या अर्थी ईश्वरनेच त्याला पापी किंवा पृण्यवान बनविले अहे त्याअर्थी 
जीवाला सुख-दुःखही भोगावे लागता कामा नये. ज्याप्रमाणे पेनापतीचचया आज त्याच्या हाताखालील पैनिकाने 
एखाद्वाला ठार मारले किवा त्याचे रक्षण केले तर त्या कृत्याचे फक मैनिकाला भोगावे लागत नाही, त्याप्रमाणे 


त्यालाही नाही. ॥४७॥ 
स्वर्ग की ब्रेश्यावन 

(४८) (हेपैगंबरा! या लोकांस) सांग की (तुमची इच्छा असेल तर) मी तुम्हांस हा (छलौकिक क्षणिक 
साधना) पेक्षाही अत्युत्तम चीज दाखवृन देक का ? पालनकरत्यासमीप (स्वर्गाचे) बाग होते की त्यांच्या खालून 
नद्या वाहत आहेत. (वे) त्यांत सदासरवदा राहतील; आणि (वागांव्यतिस्क्त) शुविर्भूत (व चौध्या) पल्या होत 
आणि (सब्वाँत अति श्रेष्ठ अशी) परमेश्षराची सुप्रसन्रता होव आणि परमेश्वर सेवका (च्या बच्यावाईटा) पे 
पाहतो आहे. - मं.!, पि.३, सु ३, आ १५ 

(समीक्षकत) हा स्वर्ग आहे की वेश्यावर (कुंटणखाना) आणि त्याला ईश्वर महणावे की ब्रैण म्हणावे ? 
असल्यागोष्टी ज्या पुस्तकात असतौल त्याला कोणीही बुद्धिमान माणूस ईक्षस्रणी त ग्रंथ मानृ शकेल काय ? हा 
खुदा पक्षपात का करतो ? ज्या बायका स्वर्गात सदैव राहतात त्या येथे जन्म घेऊन स्वर्गात गेल्या आहेत की 
तेधेच जन्मल्या आहेत ? जर त्या या जगात जन्म घेऊन स्वर्गाला गेल्या असतील आणि कवामती या सा्रीच्या 
आधीच त्यांनातेथे बोलावून घेष्यात आले अस्लेल तर त्यांच्या नवयांना का बोलाबून बेतले नाही ? आणि 
कयामतीच्या रात्री सर्वांचा न्यायनिवाडा होईल, हा नियम का मोडला ? जर त्या तेथेच जन्मल्या अप्ततील तर 
अंतिम निवाड्याच्या दिवसापय॑त त्या कशा निर्वाह करतील ? वेधे त्याच्यासाठी पुरुषही असतील तर येधून 
स्वर्गत जाणाया मुसलमानांना खुदा बायका कोदून देईल ? आणि जज्ञा स्वर्गात सदैव राहणाया ब्विया खुदाने 
बनविल्या ते तेथे कायम रहणारे पुरुष त्याने का बनविले नाहीत ? यावरून मुसलमानांचा खुदा अन्यायी व 
अज़ाण आहे. ॥४८॥ 

(४९) फरमेक्षरापाशी (मूछचा सत्य) धर्म (म्हटला) तर केवक्र इस्लामच होय. -ब. , क्ि.३, यू. ३, आ:१९ 

(समीक्षक) अल्ला हा फक्त मुसलमानांचाच आहे आणि इतरांचा नाही काय ? तेराशे वर्षापू्व ईश्वरीय 
मत नव्हते काय ? यावरूनच हे कुराण ईश्वराने रचलेले नमन एखाद्या पक्षपाती इसमाने रचलेले आहे हे 
सिद्ध होते. ॥४९॥ 

(५०) प्रत्येक जीवास त्याच्या कम्मचि त्याला पुरेपूर फक दिले जाईल; व लोकांवर (को ष्या तस्ेचा) 
जुलूप होणारनाही, (हे पैगंबगा !) तू (तरह) प्रार्थना कर की, है परमेक्षता ! (साया) राज्याचे मालका ! तूच 
* ज्यालाइच्छितोस त्याला गज्यदेतोस वततूच ज्याच्यापायून इच्छितोस त्याच्यापामून ग़ज्य काढून घेतोत आणि 
तृच ज्याला इच्छितोस त्याला इ्जत अद्व देतोस व वृच ज्याला इक्तितोस त्याला नमवितोस (हस्तरेचे हित व) 
कल्याण तुझ्ययाच हाती आहे. नि:संशव तू सर्वशक्तिमान आहेस, तूच (उन्हात्यात) गात्रीस घटवून दिवसात 
सामील करतोस आणि तृच (हिवाब्ययात) दिवसास (घटवून) रात्रीत सामील कस्तोस आणि तूच निर्जीवापासून 
क्कक्ज न उप ऋलचजलओ 


प्रकाश बश्ः महर्षि दयानंद सरस्वती 


सजीव व तूच सजीवातून निर्जीव कादतोस व तृच ज्याला इच्छितोम त्याला बेयुमार देतोम. मुसलमानांस पाहिजे 
की त्यांनी मुसलमानांना सोडून नास्तिकांस मित्र पत्करू नये आणि जो अस्ले करील तर त्याशी व परमेश्चराशी 
काही संबंधच नाही. (हे पैगंबरा ! या लोकांस) सांगून दे की जर तुम्ही परमे श्वराशी प्रीती ठेवता तर तुम्ही माझे 
अनुकरण करा. म्हणजे पसमेश्वरही तुम्हांशी प्रौती ठेवौल व तुम्हांस तुमचे अपराध क्षमा करौल आणि परमेश्षर 
क्षमाशील व दयाद्नू आहे. - मं. !, सि. ३. सु. ३, आ:२५- २८, ३१. 

(समीक्षक) जर प्रत्येक जीवाला कर्माचे पुरेपूर फक्त दिले जाणार अम्नेल तर त्याला क्षमा केली जाणार 
नाही; आणि जर क्षमा केली जाणार असेल तर कमचि पुरेपूर फक्र दिले जाणार नाही व तो अन्याव होईल. उत्तम 
कर्मे न करता जर ईश्वर राज्य व प्रतिष्ठा देईल तर तोही अन्याय होईल आणि पाप केले नसताना जो राज्य व 
प्रतिष्ठा हिरावून घेईल तरीही तो अन्यायी ठरेल. जिवंत असणान्याला मृत बनविणे व मृताला जिवंत करणे 
अशक्य आहे. कारण ईश्वराची व्यवस्था अच्छेद्य- अभेद्य आहे. तिच्यात कधीही बदल होऊ शकत नाही. आता 
इस्लामच्या पक्षपाताच्या गोष्टी पाहा. जे कोणी मुसलमान पंथाचे नसतील त्यांगा काफिर ठरविणे, 
मुस्लिमेतरांमधील उत्तम, सदाचारी लोकांशीही मैत्री न करण्याचा व दुष्ट, दुराचारी मुसलमानांश मैत्री ठेव्याचा 
उपदेश करणे ही गोष्ट ईश्चराला ईश्वरत्वापासून दूर ठेवते. यावरून अस्ला निष्कर्ष निधतो की कुराण, कुराणातील 
खुदा आणि मुसलमान पक्षपाती व अविद्येने भरलेले आहेत. म्हणूनच मुसलमान अंधारात चाचपड़त आहेत 
आषणि मुहम्मद साहेबांची ही हुशारी तर पाहा ! ते आपल्या अनुयायांना असे आश्षासन देतात की, 'तुम्ही माझा 
पक्ष ध्याल तर खुदा तुमचा पक्ष घेईल आणि तुम्ही पक्षपातपूर्ण पापे केली तर तो त्यावहल तुम्हाला क्षमाही 
करील.' यावरून सिद्ध होते की, मुहम्मद साहेबांचे अंत:करण शुद्ध नव्हते. म्हणूनच आपला स्वार्थ साधण्वासाठी 
मुहम्मद साहेबांनी कुराण रचले किंवा दुसनयाकडून लिहन घेतले. ॥५०॥ 

(५१) आणि जेव्हा दूतांनी (मर्यमला) सांगितले की, अगे मर्यम ! तुला परमेश्षराने निवडले व (पापांच्या 
गंधापासूनही) तुला पाकसाफराखिले; आणि (त्यामुछेच) तुला सकल जगाचे ब्वियांवर (श्रेष्ठ देकन) निवडून 
काहले. - म॑.!, सरि.३, यू. ३, आ.४९. 

(समीक्षक) आजकाल देवदूत व खुदा हे कोणाशी बोलावला वेत नाहीत. मग ते पूर्वी कम्मे आले 
असतील? पूर्वाचे लोक पुण्यवान होते व आताचे तसे नाहीत, असे तुमचे महणणे असेल तर ते साफ खोटे आहे. 
ज्या काढी खिस्ती पंथ व इस्लाम प्रचारात आले त्या काली त्या देशांत जंगली व विद्याविहीन माणसे जास्त 
होती. म्हणूनच असले ज्ञानविरोधी पंथ रूढ झाले. आता विद्वान लोक अधिक असल्यामुढ्षे हे पंथ टिकाव 
धरू शकत नाहीत. किंबहुना असले पोक पंथ लयाला चालले आहत; मग त्यांची वृद्धी होण्याची गोषट 
दूरच ग़हिली, ॥५१॥ * 

(५२) वो त्वास मात्र इतकेच फर्मावितो की, 'हो,' व ते होऊन जाते आणि यहुब्बांनी (येशुशी) डाव केला 
व्सेश्नराने (त्यांच्याशी) डाव केला;आणि डाव करणायांत परमेश्वर (सर्वात) उत्तम (डाव करणारा) होव॑. 
-मं.१, सि.३, सू.३, आ ४६, ५३. 
मुस्लिमक्ंधाचीसमीक्षा ......... ४४२...“ चौदाबासमुल्लास 


(समीक्षक) मुसलमान लोक खुदाशिवाय दुसरी 'गोष्ट मानौत नाहीत. तर मग त्याने कोणाला 
व्हायला सांगितले ? आणि त्याच्या सांगण्याप्रमाणे 4८785: » अपर 
शकणारनाहीत. कारण उपादानकारणाशिवाय कष्चीही कार्य होऊ शकत नाही. कारणाशिवाब कार्य झाले असे 
महणणे म्हणजे आईबापांशिवाय माझे शरीर निर्माण झाले असे म्हणण्यासारखे आहे, जो इतरांना फसवितों व 
मक्कारी कस्तो तो कधीही ईश्वर तर असूच शकत नाही पण कोणताही सज्जन माणूस देखील असले कृत्य करीत 
नाही.॥५२॥ 

(५३) तुम्हाला इतके पुरे नाही काव की तुमचा पालनकर्ता ( आकाशञातून) तीन हजार दूत पाठवून तुमची 
प्रदत करील, - मं. !, सर ४, सू.३, आ.१ २४ 

(समीक्षक) पूर्वीच्या काली जो अल्ला मुसलमानांना तीन हजार देवदूतांसह साह्य करीत असे तो आता 
पुसलमानांची अनेक रज्ये नष्ट झाली व होत आहेत तर त्यांच्या साह्वाला धावून का येत गाही ? यावरून ही 
गोष्ट केवक पूर्ख लोकांना लालूच दाखबून आपल्या जाल्यात अडकविष्याप्ताठी रचलेली असून ती अत्यंत 
अन्यायाची आहे. ॥५३॥ 

(५४) नास्तिक लोकांवर आम्हांस विजयी कर. तुमचा (खरा) हितचितक परमेश्वर होव व तो (सर्व 
मदतगारांत) उत्तम मदतगार होय आणि परमे ्षराच्चा मार्गाठ जर तुम्ही मारले जाल अगर मरून जाल तर 
परमेश्षरची क्षमा व दया, लोक (धनदौलत काही काछ जपून) गोला करतात त्याहून उत्तम होय, -मं.!, हि. ४. 
मू.३७, आ. १४७, १५०, १५७. 

(समीक्षक) आता ही मुसलमानांची चूक लक्षात ध्या. हे लोक आपल्याहून वेग््या पंथाच्या लोकांना 
मारण्यासाठी खुदाची प्रार्थना कस्तात. त्यांचे म्हणणे ऐकण्याइतका परमेश्वर भोला आहे काय ? अल्ला फक्त 
मुसलमानांचे कार्य सिद्ध आहे तर मग मुसलमानांची कामे नाश का होतात ? हा खुदा मुसलमानांच्या मोहात 
फसलेला दिसतो, खुदा जर असा पक्षपाती आहे तर धर्मात्मा पुरुषांच्या हषीने तो कधीच उपासनीय होऊ 
शकतनाही. ॥५४॥ 

(५५) आणि पस श्र अस्ाही नब्हे की, तुम्हाला अहृषट गैबी गोष्टी कछवील. पण (होय) परमेश्वर 
आपल्या पैगंबरापैकी ज्याला इच्छितो त्याला निवडून घेतो. तर तुम्ही परमेश्वर व त्याचे पैगंबर यांजवर विश्वास 
ठेवा. - म., सि.४. सु ३, आ. १७९. 

(समीक्षक) जर मुसलमान लोक खुदाखेरीज इतर कोणावरही श्रद्धा ठेवीत गाहौत आणि इतर कोणाला 
खुदाचा भागीदार मानीत नाहीत तर मग त्यांनी पैगंबर साहेबांना श्रद्धेच्चा बाबतीत खुदाबरोबर सामील का केले 
आहे? अल्लाने पैगंबरावर श्रद्धा ठेवा असे लिहिले. वामुले पैगंबरही अल्लामध्ये सामील झाला; वा वचनाचा 
अर्थ जर असा लावला गेला की, मुहम्मद साहेब ईश्षराचे प्रेषित ( पैगंबर) आहेत यावर श्रद्धा ठेवली पाहिजे, तर 
मगअस्ा प्रश्न निर्माण होतो की, मुहम्मद साहेबांना प्रेषित समजण्याची काय आवश्यकता आहे ? त्यांना प्रेषित 
बनविल्याशिवाय खुदा आपले अभीप्सित कार्य करू शकत नसेल तर तो नक्कीच असमर्थ आहे.॥५५॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ड९३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


खुदा ब पैयुंबर भांडखोर 
(५६) हे श्रद्धावानांनो! (अल्लाच्या मार्गात आलेल्या कशटना तोंड देण्यासाठी ) महन करा, सहनशी लतेच्या 
बाबतीत (एकमेकांच्या) पुढ्दे रा आणि काफिरांशी मुकाबला करण्यासाठी तयार रहा (पाय रोबून उभे रहा.) 
आणि परमेश्रराला भिकन रहा. त्यायोगे तुमच्या अभिलाषा कदाचित पूर्ण होतील. - मं. १, सि-४, सू.३, आ. २००. 


(समीक्षक) हा कुराणातील खुदा आणि पैगंबर दोधेही व युद्धलोर होते. जो लढाईचा हुकूम देतों तो. 


शांतताभंग करणारा असतो. ईश्वराला नाममात्र भ्याल्याने मुक्ती मिछते काय ? की अधर्मयुद्धापासून दूर 


ग़हिल्याने मुक्त होता येते ? प्रधम पक्षानुसार ईश्वराला भिणे न भिणे है सारखेच आहे. दूसन्या पक्षानुसार मात्र॒ 


अध्धर्मयुद्धाची भीती बाढृगणे योग्य ठरते. ॥५६॥ 

(५७) हा पसभश्वराच्या (बांधीव) मर्वादा होत आणि जो परमेश्र व त्याचा पैगंबर यांच्या ह॒कुमाप्रमाणे 
चालेल, (परलोकी) त्याला परमेश्र अशा बागांत (नेकन) दाखल करौल की ज्यांच्या खालून (पाण्याचे) पाट 
वाहत अप्ततील आणि हे भोठे सार्थक होय आणि जो को णी, परमेश्वर व त्याचा पैगंवर याँच्या हुकुमाचा अनादर 
करील व पस्मेश्वराच्या (बांधीव) मर्यादांचे उल्लंघन करील त्याला परमेश्वर नरकानीत नेकन दाखल करील. तो 
त्यात निरंतर राहील; व त्याला फजितीची शिक्षा (प्राप्त) होईल. - बे. ९, पि., यू. ४, आ. १३, १४ 

(समीक्षक) खुदानेच मुहम्मद साहेब पैगंबरांना स्वत:मध्ये सामील (सहभागी) करून घेतले आहे आणि 
स्वतःच कुराणात तसे लिहून ठेवले आहे. खुदा पैगंबर साहेबांमध्यें असा काही गुंतला आहे की, त्याने 
स्वर्गामध्येही पैगंबराला भागीदार बनविले आहे. एकाही बाबतीत मुसलमानांचा खुदा स्वतंत्र नाही. म्हणून 
त्याला अद्वितीय म्हणणे व्यर्थ आहे. असल्या चुकीच्या गो्ी ईश्वरीय ग्रंधात असू शकत नाहीत. ॥९७॥ 

(५८) (परमेश्वर) कोणावर अणुपात्रही जुलूम करीत नाही आणि (कोणाचे अणुपात्रही) पुण्य असेल तर 
तो ते अनेक पटींनी वाढवितो व आपल्याकडून मोठा मोबदला देतो. - मं. , स्ि.५, सू.४, आ.४०. 

(समीक्षक) ईश्वर कोणावर अणुमात्रही अन्याय करीत नाही तर तो पुष्य द्विगुणित कसे करतो ? आणि 
मुसलमानांसाठी पक्षपात का करतो ? वस्तुत: ईश्वर कर्मांची फक्े कमी अथवा जास्त देईल तर तो अन्यायी 
ठरेल.॥५८॥ 

(५९) जेब्हा ते तुझ्यापासून (उठून) बाहेर जातात, तेव्ह त्यांच्यांतून काही लोक रात्री (बसून बसून) 
आपण जे बोलतात त्याच्या उलट (भलभलत्या) मसलती करू लागतात आणि जशजशा मसलती रात्री (बसून 
बसून) ते करितात त्या परमेश्वर ( आपल्या दूताद्वारे) नोंदीत जातो. परे श्षराने त्यांच्या कर्माच्या शासनार्थ 
त्यांच्या दुद्धीस) पालथे केले आहे. (म्हणूनच ते बहकून गेले आहेत) का तुम्ही हे इच्छिता की, ज्याला 
परमेश्नराने बहकविले आहे त्याला तुम्ही सम्मार्गी लावावे (आणि) ज्याला परमेश्वर बहकवील, त्याच्यासाठी 
तुमच्यातून कोणी मार्ग काढील हे अशक्यच. - बं., मि.५. मू. ४, आ ८ १, ८८. 

(समीक्षक) जर अल्ला (प्रत्येक जीवाच्या कर्मांचा) जमाखर्च हिशेबाच्या वहीत लिहून ठेवीत असेल तर 
तो सर्वज्ञ नाही. ते सर्वज्ञ अस्लेल तरत्याला लिहून ठेवष्याची काय गरज ? मुसलमान असे म्हणतात की, सैतानच 


सर्वाग़ चुकीच्या मार्गाला लावतो म्हणून तो दुष्ट आहे. परंतु बेथे तर खुद अल्लाच जीवांना बहकावीत आहे. मग 
खुदा आणि मैतान यांच्यात काय फरक उरला ? होव एक फरक सांगता येईल की, खुदा हा मोठा: सैतान असून 
मैदान हा छोटा पैतान आहे. कारण मुसलमानांचे असे प्रतिज्ञापूर्वक सांगणे आहे की, जो बहकावतों तोच सैतान 
होय. त्यांच्याम्हणण्यानुसार खुदाही सैतान ठतो. ॥५ ९॥ 

(६०) आणि (लढाईपासून) आपले हात न आवरून धरतील तर त्यांना धरा व जेथे तुम्ही त्यांना पावाल 
तेथे त्यांना ठारकरा आणि कोणाही मुसलमानास वाजवी नाही की त्याने मुसलमानास (जिवे) मारून टाकावे; 
आणि जो मुसलमानाला चुकीने (ही) मारून टाकील तर एक मुसलमान गुलाम मुक्त कणे आणि जो मुसलमानास 
बुध्या (जिवे) मारून टाकील तर त्याची शिक्षा जहन्नम (म्हणने नरकानी) हो. की तो त्यात नित्य राहील 
आणि त्याच्यावर परमेश्चराचा गजब (सादर) होईल व त्याच्यावर परमेश्वराचा शाप उतरेल. - मं. !, सि.५, सू.४, 
आ.९१-९३. 

(समीक्षक) आता पाह, ही केवदी महापक्षपाताची गोष्ट आहे ! जो मुसलमान नस्ेल तो जेथे सापडेल तेथे 
त्याला ठारमारा आणि मुसलमानांना मारू नका, चुकून मुसलमान मारले गेले तर त्याबहल प्रायश्षित सांगितले 
आहे, परंतु मुस्लिमेतराला मारल्यास स्वर्ग मिकरेल असर म्हटले आहे. अस्ला उपदेश कचस्याच्या टोपलीत 
टाकला पाहिजे. असले मतग्रंथ, असले पैगंबर, असले ईश्वर आणि असले पंथ जगाचे कल्याण करण्याऐवजी 
अहितच करतात. असले पंथ नसणेच चांगले. असल्या प्रमादसह पंथांपासून चार हात दूर राहुन शहाण्या 
लोकांनी “वेदोक्त धर्माचा'' स्वीकार केला पाहिजे. कारण त्यात किंघितही असत्य नाही. इस्लाम सांगतो 
की, जो कोणी मुसलमानाला ठार मारील तो नरकात जाईल आषि इहर पंथांचे लोक अस्े मानतात की 
मुसलमानाला ठार मारणायाला स्वर्ग मिक्रतो. आता तुम्हीच सांगा की, वा दोन मतापैकी कोणते मत स्वीकारावे 
व क्ोण्ते पोडावे ? परंतु असले मूर्खतापूर्ण व कल्पित पंथ सोड़ून देकर वेदोक्त मताचा स्वीकार करे हैच सर्व 
मानवांना उचित हो य. वेदोक्त धर्म सर्वोत्तम आहे. ज्यानुसार आर्य मार्गावरूत म्हणजे श्रेष्ठ पुरुषांच्या मार्गावरून 
चालावे आणि दसयूंच्या महणजे दुष्ट लोकांच्या मार्गापासून दूर राहावे. ॥६ ०॥ 

(६१) आधि जो कोणी सर मार्ग स्पष्ट दियून आल्यावर पैगंबराचे उलट जाईल व मुसलमानांच्या 
मार्गाशिवाय (अन्यमार्गी) लागेल, तर त्याला नस्कामीत (नेऊन) दाखल करू. - मं. १, सि.५, मू ४, आ. ११५. 

(समीक्षक) आता खुदा व स्सूल (पैगंबर) बांच्या पक्षपात्पूर्ण गोहदी पाहा ! मुहम्मद साहेब वौरे असे 
स्रमजत होते की, आपण खुदाच्या गावावर असे लिहिले नाही तर आपला पंथ वाढणार नाही, पदार्थ मिक्रणार 
नाही वचैन करता येणार नाही. यावरूनच हे लक्षात वेते की, वें आपला स्वार्थ साथण्यात आणि इतरांची उहिष्े 
निष्फक्र करण्यात पटाईत होते. वावरून ते अनाष्ठ होते त्यांचे म्हणणे प्रमाण आहे असे आप्त व विद्वानासमोर 
कधी होऊ शकणार नाहीत. ॥६ १॥ 

(६२) जो कोणी पसेश्रसस नाकारील व त्य्ाच्या दूतास व त्वाच्या पुस्तकास व त्याच्या पैगंबरास व 
शेवटच्या दिवसास (नाकारील) तर तो (सन्मार्गहीन) फारच दूर भटकत गेला. ज्या लोकांनी विश्वास धरला, 


सत्यार्थ प्रकाश 2९५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


| (विश्ाप्ताप्त) नाकारले व नाकारणीनंतर ते नास्तिकपणात वाढतच गेले. तर परे ्षर त्यांना क्षमा करणार 
नाही व (सरल) मार्गही दाखविणार नाही. - मं. १. प्लि.५, मु ४. आ. १३६, १३४७. 

(समीक्षक) अजूरहो ईश्वर (खुदा) अद्वितीय राहु शकतों काय ? खुदा एकमेवाद्वितीय आहे, त्याच्यामध्ये 
कोणीही सहभागी नाही असे एका बाजूने म्हणत राहावयाचे आणि त्याचवेल्ली त्याच्यामध्ये अनेक लोक 
सहभागी आहेत असेही मानीत राहावयाचे हे परस्परविरोधी वर्तन नव्हे काय ? तीनदा तोबा केल्यानंतर खुदा 
क्षमा करीत नाही काव ? आणि तीन वेढा पाप केल्यावर सन्मार्ग दाखवितो व चौथ्या वेल्पासून सन्मार्ग दाखबीत 
नाही, जर लोक चार-चार वेढ्ला नास्तिकता करतील तर नास्तिकता खूपच बोकाछ्ेल, ॥ ६ २॥ 

(६३) परमेश्वर दांभिक व नास्तिक अशा सर्वाना नरकानीत (एका जागी) गोढा कील. दांभिक लोक 
(मुसलमानांस धोका दिल्‍्याने जणू की) पस्श्नरास धोका देतात आणि वास्तविक (त्यांच्या परपत्यास्तव) 
परमेक्षर त्यांनाच धोका देतो आहे. अहो मुसलमानांनो ! तुम्ही मुसलमानांस सोडून नास्तिकांस मित्र पत्करू 
नका, - मं.!, सि,५, सू. ४, आ. १४०, १४२, १४४. 

(समीक्षक) सारे मुसलमान स्वर्गात जातील व इतर पंथाचे अनुयायी नरकात जातील वाला प्रमाण 
(पुरावा) काय ? वाहवा ! जो छुदा वाईट लोकांकडून फसविला जातो व जो इतरांना फसवितो असला खुदा 
आमभच्यापायून दूर राहिलेलाच बरा. त्याने फसव्या लोकांशी मैत्री कगबी आणि त्या लोकांनीही त्याच्याशी 
दोस्ती करावी. कारण, 

“याहशी शीतला देवी ताहशः खरबाहन: ?। 

जशास तसा भेटतो तेव्हा त्यांचे काम चालते. ज्यांचा खुदा फसवा, धोकेबाज आहे ते लोक म्हणने त्याचे 
उपासकही तसेच फसवणूक करणारे, धोकेबाज का नसावेत ? एजाब्चा दुष्ट मुसलमानाएी मैजत्री आणि एाद्या 
सज्जन मुस्लिमेतराशी शत्रुत्व करणे कोणाच्याही हृष्टीने उचित आहे काय ? ॥६३॥ 

(६४) अहो मनुष्य लोकहो ! हा पैगंबर (महम्मद) तुम्हाकडे तुमच्या पालनकरत्यकिडून सत्य (धर्म) वेऊन 
आला आहे. तर विश्वास धरा आणि परमेश्र सर्वाना कर्ताहर्ता होय. बस्स ! - व !, सि.६, सू.४, आ,१७०, १७१. 

(समीक्षक) पैगंबरावर श्रद्धा ठेवा अप्े पांगितल्याने श्रद्धेच्या बाबतीत पैगंबर हा खुदाचा सहभागी 
महणजे भागीदार ठरतो की नाही ? अल्ला एकदेशी आहे. तो सर्वव्यापक नही. म्हणून त्याच्याकडून पैगंबर 
(प्रेषित) येत-जात असतात. असला अल्ला कधीच ईश्वर असू शकत नाहीं. कुराणामध्ये कोठे ईश्वर हा 
सर्वव्यापक आहे असे म्हटले आहे तर कोठे तो एकदेशी अस्नल्याचा उल्लेख येतों. यावरून कुराण हे एका 
व्यक्तीने रचलेले नसून अनेकांनी ते लिहिले आहे असे सिद्ध होते. ॥६४॥ 

“(६५) मेलेले (जनावर) वरकत व हुकराचे मांस आणि जे (जनावर) पसमेश्नराशिवाय अन्य कोणास (जबे 
करतेवेत्ली-कापताना) नामनिर्दिशट केले गेले असेल ते व जे गुदमरून मेले असेल ते व मार लागून मेलेले व 
उंचीवरून पढून मेलेले व (दुसया कोणा जनावराचे) शिंग भोसकून मेलेले आणि (तसेच) ज्या (जनावरा) स 
हिंख श्रापदांनी (फाडून) खाल्ले असेल ते (जनावर) ही सर्व तुम्हांस शा्रानिषिद्ध (हराम) होत. - २, मि.६, 


सू५,आ.३ 


ुस्लिमपंथाची समीक्षा... ४5६... चौदावासमुल्लास 


>> 


(समीक्षक) एवटेच पदार्थ हाम (निषिद्ध) आहेत काव ? मग बाकी चे पशुपक्षी, किडे करे मुसलमानांच्या 
हष्टीने हलाल (शाख्राविहित, सेवनीय) आहेत अम्े समजावयाचे काय ? यावरूनच ही माणम़राची कल्पना आहे 
ईश्वरी कल्पना नाही, अस्रे सिद्ध होते. म्हणुन हे वचन प्रमाण मानता येत नाही. ॥६५॥ 

(६६) खुषदिलाने परमे श्ररास कर्ज देत राहाल तर मी अवश्य तुमची पापे तुम्हांपासून दूर करीन आणि 
जरूर तुम्हांस (स्वर्गाच्या) अज्ञा बागात नेऊर दाखल करीन, - २, मि.६, यू ५, आ.! २ 

(समीक्षक) वाहवा! मुसलमानांच्या खुदाच्या परी धोड़ादेखील पैसा अडका उरला नसावा. त्याच्याजवह 
पैसा असता तर त्याने कर्ज किंवा उसने पैसे का मागितले असते ? आणि तुमची पापे नष्ट करून मी तुम्हांला 
स्वाति पाठवीन अशी लालूघ त्याने पाप्यांगा का दाखविली असती ? यावरून अे दिसते की, मुहम्मद 
साहेवांनी खुदाच्या नावावर स्वतत:चा स्वार्थ मिद्ध केला. ॥६६॥ 

(६७) परमेश्वर ज्याला इच्छिल त्याला क्षमा करील व ज्वाला इच्छिल त्याला शिक्षा देईल. तुम्हांस 
अशा अशा देणया दिल्‍या की ज्या अलप् दुनियेच्या लोकांपैकी कोणासच दिल्‍या नाहीत. - मं. २/पि.६, यू. ५, 
आ; १८, २०. 

(समीक्षक) पैतान जसा वाटेल त्याला पापी बनवितो तसाच मुसलमानांचा खुदाही मैतानाचे काम करो. 
अरे असल्यापुढे स्वर्गात किवा नरकात फक्त खुदानेच गेले पाहिजे. कारण बरी व वाईट कृत्ये करणार खुदाच 
अस॒तों; आणि जीव पराधीन असतो. मैन्य हे सेनापतीच्या आधीन असते व ते त्याच्या आज्ञेनुसार कोणाचेही 
रक्षण करते अथवा कोणालाही ठार मारते. त्याच्या भल्याबुन्या कृत्याची जबाबदारी सेनापतीवर असते, ती 
प्ैन्यावर नसते. ॥६७॥ 

(६८) तुम्ही परमेश्नराची आजा माना व पैगंबराची आज्ञा माना. - +.२. सि.७, प्‌ ५. आ.९२ 

(समीक्षक) पाहा ! पैगंबर हा खुदाचा भागीदार आहे. अश्ञा स्थितीत खुदा एकमेवाद्वितीय आहे असे 
मानणे निरर्थक आहे. ॥६८॥ 

(६९) पूर्वी जे झाले गेले त्याची परमेश्राने माफी केली आणि जो पुन्हा (असे काम) करील तर परम भ्रर 
त्याच्यापासून (आज़ाभंगाचा) बदला घेईल, -म. २, सि.७, यू ५, आ.१५ 

(समीक्षक) केलेल्या पापॉबहल क्षमा करण म्हणजे पाप करण्याची अनुज्ञा देकन पापांच्या वाढीस उत्तेजन 
देण्यासारखेच आहे. पापाला क्षमा कर््याची गोष्ट ज्या पुस्तकात असल ते ईश्षरने अथवा एखाद्या विद्वानाने 
रचलेले नमून ते पापवर्धक आहे, होय ! भावी पापांपासून दूर ठेवष्यासाठी एज्ाद्याची प्रार्थना करणे आणि 
पापापासून अलिप्त राहष्यासाठी पुरुषार्थ व पश्चात्ताप करणे हे उचित आहे. परंतु माणूस फक्त पश्चात्ताप कौत 
राहौल आणि पाप करणे सोडणार ताही र त्याने काहीच साध्य होणार नही. ॥६ श॥ 

(७०) आणि अश्ञा मनुष्याहनही जास्त जालीम (आणखी) कोण होणार की, जो परमेश्नरावर खोटे 
कुभांडरचितो, अथवा अप प्रतिपादितों की, मजकढे श्रकटौकरण आले आहे आणि वास्तविक पाहू जाता, 
त्याजकड़े कसलेच काही प्रकटिले गेले नाही ? आणि जो विधान करितो की, (कुरआन) जे (तुम्ही म्हणता की, 
ते) परमेश्षराने प्रकट केले आहे. (म्हणाल तर) तसलेच मी आता प्रकट करीन, - मं. २, सि.3, यू ६, आ९३. 


क्ककजा ॒त+ फऊप _ जनल्‍कर्ू 
प्रकाश ड९्छ महर्षि दयानंद सरस्वती 


जद या आयतीवरून अस्रे सिद्ध होते की, 'माइयाकड़े परमेश्चराकडून आयती (बचने किवा 
आज्ञा) येतात', असे जेव्हा मुहम्मद साहेब म्हणत होते तेव्हा आणखी कोणीतरी मुहम्मद सहेबांप्रमाणेच 
"पराइयाकडेही ईश्वराकडून आती येतात, म्हणून मलाहीं पैगंबर माना' असे प्हणणारा निधाला असावा, 
आपल्या या प्रतिस्पर्ध्धावर मात करावी आणि आपले महत्त्व वाढवावे या हेतूने त्यांनीं ही आयत रचली 
असावी, ॥७०॥ 

खुदा व सैतानाचे भांडण 

(७१) आणि आम्हीच तुम्हांस (म्हणजे तुमचा पिता आदम यास) निर्मिले व नंतर आम्हीच तुमचे (म्हणजे 
तुमचा पिता आदम याचें) रूप धाडिले, तदनंतर आम्ही दूतास फर्माविले की, तुम्ही आदमच्या पढे नमन करा; 
तेब्हाच (सर्वानी) नमन केले. पण इब्लीस (पैतान) हा नमन करणान्यांत (सामौल) झाला नाही. परमेश्वराने 
(इब्लीसला) विचारले की, जेव्हा मी तुला हुकूम दिला तेब्हा ( आदमच्या पुढ़े) नमण्यापासून तुला कोण त्या 
वस्तूने अटकाव केला ? तो बोलला, मी वाच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. (का की) मला तू अनीषासून निर्मिलेस व 
त्याला (आदमला) मातीतून पैदा केलेस. (यावर परमे्वराने) फर्माविले (की तुझी ही शेखी आहे) तृस्वर्गातून 
खाली उतर. का तर तुला हे शोभत गाही की, तू स्वर्गात (राहुन) शेखी मिर्वावीस ! तो अर्ज करू लागला की, 
ज्या दिवशी (सर्व) लोक (पुन्हा जिवंत) उठवून उे केले जातील त्या दिवसापय॑तचा तू मला अवकाश दे. 
(परमेश्वराने) म्हटले, (जा! मंजूर !) तृ अवकाश दिलेल्यापैकी आहेस. (यावरसैतान) बोलला की, जशी तू 
माझी वाट मारली आहेस तसाच मीही तुझया सरक मार्गावर मनुष्य जातीस टपून बसेन तरच खरा आंि तू 
बहुतेक मनुष्य जातीस (आपले) आभारी पावणार नाहीस. (परमे्षरने) फर्माविले की, स्वगतून नि. (तू) 
तुच्छ व बहिष्कृत झालेला (आहेस). मनुष्यमात्रातून जो कोणी तुझे अनुकरण करील, मी नि:संशय तुम्हां 
सर्वानी जहन्नम भरून टाकीन. - पं. २, प्रि.८, घु.७, आ-११-१८. 

(समीक्षक) आता खुदा आणि सैतान वांच्यातील भांडणाची सुर्स कथा लक्ष देऊन ऐका, एसाद्या 
आगदीच साधारण पट्ेवाल्याच्या लायकीचा असणार सैतान हा देवदूत (फरिश्ता) होता. तो खुदालाही दबला 
नाही; आणि खुदाही त्याच्या आत्याला पवित्र करू शकला नाही, जो प्ैतान पापी बनून बंड करू उठला करी 
खुदाने त्याला मोड़ून दिले. खुदाची ही फारच मोठी चूक होती. सैतान हा सर्वाना बहकाविणारा आहे आषि 
खुदा सैतानाला वहकाववो. वावरून असे सिद्ध होते की, खुदा हा सैतानाचाही मैतान आहे, कारण खुद सैतानच 
देवाला सांगतो की, “तू मला चुकीच्या मार्गाला लावलेस.' यामुढ्के खुदामध्ये पाकिय आइक्कत नाही आणि 
सर्व पापांचे मूछ कारण खुदाच ठरतो. असला परम ्षर मुसलमानानाच होऊ शकतो, इतर श्रेष्ठ विद्वानांचा तो 
परमेश्वर अमू शकत नाही. शिवाय देवदूतांशी माणसाप्रमाणे संभाषण करणारा देहधारी, अल्पज्ञ व न्यायरहित 
असा मुसलमानांचा खुदा आहे, ः्हणुनच विद्वान लोक इस्लामी पंथ पसंत करीत नाहीत. ॥७ १॥ 

(७२) (लोकांनो) नि:संशय तुमचा पालनकर्ता हाच (असा) परमेश्नर होय की, त्याने सहा दिवसांत 


्प 


आकाश व पृथ्वी ही निर्माण केली; व पग तो (अर्श ऊर्फ) महापिंहासगारूद झाला. (लोकांनो !) तुम्ही 
आपल्या पालनकर्त्याचा काकु्ततीस येऊनच चुपचाप घावा करीत जा. - मे २, घि.८, रू ७. आ.५४, ५५. 

(समीक्षक) छान ! जो सहा दिवसात जग वनवितो म्हणजे आकाशातील सिंहासगावर विश्वांती घेतो तो 
ईश्वर कधीतरी सर्वशक्तिमान आणि सर्वव्यापक असू शकतो काय ? तसा तो नसल्यामुक्क त्याला खुदा म्हणजें 
ईश्वरही म्हणता येत नाही. तुमच्या खुदाला मोठ्याने ओखून बोलवावे लागते. प्हणजे तो बहिरा आहे की 
काय ? या सर्व गोष्टी अनीक्षरकृत आहेत. म्हणून कुराण ईश्रर्कृत असू शकत गाही. त्याने सहा दिवस्ात जग 
निर्माण केले व सातव्या दिवशी सवांत वरच्या ( आठव्या) स्वर्गात विश्रांती घेतली. म्हणजे तो थकून गेला 
अस्ावा. तो अजूर झोपला आहे की, जागा झाला आहे ? जर तो जागा असेल तर हल्ली तो काही काम करतो 
की नुसतीच भटकंती आणि ऐषआराम करतो ? ॥७२॥ 

(७३) देशात फिसाद फैलाबीत फिरू नका. - बं.२, सि.८, रू.७, आ ७४. 

(समीक्षक) ही गोश चांगली आहे. परंतु याउलट कुराणामरध्ये इत्र जिहाद (धर्मदुद्ध का आणि 
कफिरांची कत्तल करा अप्रेही सांगितले आहे. या परस्परविरोधी गोष्टी न्हेत काय ? यावरून असे दिसते की, 
जेव्हा मुहम्मद साहेब दुर्बछ झाले असतील ठेव्हा त्यांनी या सामोषचाग॒च्या मार्गाचा उपदेश केला अस्ावा आणि 
सब झाल्यावर जिहादची कल्पना त्यांना सुचली असावी. वा दोनही गोष्टी परस्परविशोधी असल्यामुढ्े त्या 
दोन्ही खयया नाहीत, ॥७३॥ 

(७४४) यावर मूसाने आपली काठी टाकून दिली. तो काव पाहतात की वो धडधडीत अजगर आहे, 

>मैं.२, म्रि.९, मू.७ आ. १०७. 

(समीक्षक) आता या लिखाणावरून अस्े दिसून येते की असल्या खोटथया गोष्टी खुदा आणि मुहम्मद 
साहेब हे दोधेही ख्या पानीत होते. जर असे अस्लेल तर ते दोधेही विद्वान उव्हते. कारण डोले पाहण्याचे आणि 
कान ऐकण्याचे जे काम करतात ते इतर अवयवांकडून करवून घेता येत नाही म्हणून ही सगह्ली जादूगिरी 
आहे.॥७४॥ 

(७५) मग आस्ही त्यांच्यावर तुफान (वादक्र) पाठबिले व तसेच टोछ, उवा, बेडूक आणि रक्त. 
(सारांश) सरतेशेवटी आम्ही त्यांच्यापायून (त्यांच्या खोडसाछपणाचा) बदला घेतलाच (घेतला); आम्ही 
त्यांना समुद्रात ठार करून टाकले आणि आम्ही बनी इल्ताएलांस समुद्रपार पोहोचवृन दिले आणि जी (जी) करमें 
हे लोक करीत आले आहेत ती (सर्व) निरर्थक होत, - म.२, सि.९, मू ७. आ: १३३, १३६, १३८, १३९ 

(समीक्षक) आता पाहा. एखाद्या लबाड़ इसमाने एखाद्याला अशी धम्की ब्यावी की मी तुला ठार 
माएण्यासाठी तुझ़यावर साप सोडीन, तशीच ही गोष्ट आहे. जो खुदा पक्षपात करून एका जातीला बुडबृन 
टाकतो आणि दुस्तनया जातीला पैलतीराला सुखरूप नेकन पोचवितो तो अधर्मी, पापी आहे असे का म्हणु नये? 
ज्या दुसयया पंथांचे कोट्यवधी अनुयावी आहेत ते पंथ खोटे आहेत आणि आपणच खरे आहोत अस्से जो पंथ 
महणतो त्याच्याहून जास्त खोटा पंथ कोणता असेल ? कारण कोणत्याही पंथात सर्व माणसे चांगली अथवा सर्व 


सत्यार्थप्रकाश ३४९९ महर्षिदयानंद सरस्वती 


सु वाईट असू शकत नाहीत. असा एकतर्फी निर्णय देणारा पंथ हा महामूर्खाचा पंथ आहे. जुन्या कराराच्या 
(बायबलाच्या) आधारावर उभारलेला धर्म खोटा होता काव ? की खोटा ठरविला गेलेला पंथ दुसराच एखादा 
होता ? जर तो दुसरा एखादा पंध असेल तर तो कोणता होता ? कुराणामध्ये कोणत्या नावाने त्या पंथांचा 
उल्लेख आलेला आहे 2॥७५॥ 

(७६) मग जेव्हा त्याच्या पालनकत्यगि पर्वतावर (आपले ) जाज्वल्य स्वरूप प्रकट केले तेव्हा (भूकंप 
झाला व परमेश्षराने ) त्याला चक्काचूर केले व मृसा (मोझेस) मृच्छित होऊन पडला. - व २, पि.९, सू.७, आ.१४३ 

(समीक्षक) जे पाहण्यात येते ते व्यापक असू शकत नाही आणि जर खुदा असले चमत्कार करीत पूर्वी 
फिरत होता तर आता तो असले चमत्कार कोणालाही करून का दाखवीत नाही ? वा सगढ्््या गोष्टी ज्ञानविरोधी 
व म्हणून खोट्या असल्यामुढे त्या मान्य करण्यास योग्य नाहीत. ॥७६॥ 

(७७) आणि हे (पैगंबरा !) तू आपल्या मनातल्या मनातच नम्नतापूर्वक व भिऊन (भिऊन) मोठ्या 
आवाजात नब्हे (तर मंद स्वराने) सांजसकाल आपल्या पालनकत्यचि स्परण कर. - मं. २, स्ि.९. सू.७, आ.२०५ 

(समीक्षक) कुराणामध्ये कोठे -कोठे असे लिहिले आहे की, आपल्या स्वामौला जोरजोरात ओरडून 
हाक मार. तर कोठे-कोठे मनातल्या मनात हक्ूहल्ू ईश्वराचे स्मरण कर असे सांगितले आहे. आता तुम्हीच 
सांगा, यातली कोणती गोष्ट खरी आहे ? आणि कोणती खोटी ? परस्पर विरोधी गोष्टी बोलणे म्हणजे प्रमत्त 
गाणे होय. अर्थात्‌ चुकून एखादी गोष्ट परस्पर विरोधी लिहिली बोलली गेली असेल तर ती चूक मान्य करण्यास 
काहीच हरकत नसाबी. ॥७७॥ 

(७८) (हे पैगंबरा ! मुसलमान शिपाई) तुला लुटौचे मालाविषयी प्रश्न कर्ात, (तर तृ त्यांना) सांगून दे 
की, लुटीचा माल तर परमेश्वर व पैगंबर यांचा होय. म्हणून तुम्ही परमेश्षरास भ्या. - बं.२, सि.९, यू.८, आ.!. 

(समीक्षक) जे लुटालुट कसतात, दरोड़े घालतात व घालावला लावतात त्यानी स्वत:ला खुदा, पैगंबरा 
व प्रामाणिकही म्हणवृन ध्यावे ही केवढ़ी आश्चर्वाची गोष्ट आहे ! हे लोक अल्लाची भीती दाखवतात व दरोड़े 
धालण्यासारखी दुश्कृत्येही करत गहातात. वा लोकांना' आमचा पंथ फार चांगला आहे'. असे महणण्याची 
लाज कशी वाटत नाही ? हटवादीपणा सोडून देकन सत्य अशा वैदिक धर्माचा स्वीकार न करणे वाहन अधिक 
वाईट गोष्ट ती कोणती ?2॥8८॥ 

(७९) आणि नास्तिकांचा (काफिरंचा) मूलच्छेद (समूछ उच्चाटन) कून टाका. मी लागोपाठ हजार 
देवदूतांनिशी तुमची (तुम्हाला) मदत करीन. मौ लवकरच जे तास्तिक आहेत त्यांच्या अंतःकरणात दहशत 
धालून टाकीन. (बरे) तर मारा त्या नास्तिकांच्या मानांवर व मारा त्यांच्या (बोटांच्या) पेरापेरावर, - मं. २, मि.९, 
यू८, आ.७, ९, १२. 

(समीक्षक) वाहवा ! कसला हा खुदा आणि कसले हे पैगंबर ! निर्दवी आहेत हे ! ते मुसलमानांखेरीज 
इतर मतस्थ काफिरांची पाल्ेमुल्े उखडून टाकतात. जो खुदा आपल्या भक्तांना काफिरांच्या माना कापण्वाचे व 
हातापायांचे सांधे कापून टाकण्याची आज्ञा, अनुमती देतो व त्या कामी त्यांना मद॒त करते ते क्रौर्याच्चा 


मुल्लिमफंधाचीसमीक्षा . ५००... चौदावासमुल्लास समुल्लास 


बाबतीत रावणाहून कमी आहे काय ? हा सा प्रपंच कुराण रचणाययाचा अहे. तो ईश्रराचा नाही. परंतु जर तो 
खुदाचाच असेल तर असला खुदा आमच्यापायून दूर राहिलेला बरा आणि आपणह्ी त्यांच्यापायून दूर राहावे 
हेच बरे. ॥७९॥ 

(८०) परमे्व विश्षासू मुसलमानांबरोबर आहे. तुम्ही परमेश्वर व पैगंबर वांचा हुकूम (सावधान चित्ताने 
ऐका व) मान्य करा. अहो मुसलमानांनो ! परमेक्षर व पैगंबर वांच्याशी दगलवाजी करू नका व आपल्याही 
अमानतीत दगलबाजी करू नका व परमेश्वर डाव चालवीत होता आणि परमेश्षरसर्व डावकत्यात उत्तम डावकर्ता 
आहे. -मं. २,च्लि.१, सू. ८, आ.१९, २४, २७, ३० 

(समीक्षक) अल्ला मुसलमानांचा पक्षपाती आहे काब ? तसे असेल तर तो अधर्म करीत आहे. कारण 
परमेश्वर हा सर्व जगाचा आहे. जोराने हाक मारल्याशिवाय ख़ुदाला ऐकू येत नाही कार ? तो बहिरा आहे 
काय ? त्याच्या बरोबरीने पैगंबराला भागीदार समजणे ही अत्यंत वाईट गोष्ट नाही काय ? अल्लाला चोरीची 
एवढी भीती का वाटते ? त्याने आपला खजिना कोठेतरी भरून ठेवला आहे की काय ? अल्ला आणि स्मूल 
यांची चोरी करू नका असे कुराण सांगते म्हणजे इतर सगह््यांची चोरी करावी काय? असला उपदेश अविद्वान 
वा अधर्मी लोकच करू शकतात. जो फसवाफसवी करतो आणि लबाड लोकांचा साधौदार आहे तो खुदा 
कपटी व लबाड व अधर्मी नब्हे काय ? म्हणूनच कुराण हे खुदाने रचलेले नमून एखाद्या कपटी व लबाड 
माणसाने रचले असावे. तसे नसते तर कुराणात असल्या आक्षेपार् गोष्टी लिहिल्या का असत्या ? ॥८०॥ 


के तील खुदाचा हिस्सा 

(८१) आणि: (काफिरांशी) लढ़त राहा. येथपय॑त की, फंदफितूर (नावास देखील बाकी) 
राहणारनाही व धर्म सर्वस्वी पस्मेक्षराचाच होईल आणि तुप्ही हे जाणून ठेवा की , जी चीजवस्तू तुम्ही (लढाईत) 
लुटून आणाल तिचा पाचवा हिस्सा परमेश्षराचा व पैगंबराचा, - मं. २, मि.९ सू.८, आ.३९, ४१ 

(समीक्षक) अशा प्रकारे अन्यावाने लढणारा-लढविणारा व शांततेचा भंग करणारा 'मुसलमानांच्या 
खुदाखेरीज दुसरा कोण अस्णार ? आता या पंथाचे स्वरूप पाहम ! अल्ला आणि स्पूल ( पैगंबर) यांच्यासाठी 
प्राया जगाला लुट॒णे, लुटविणे हे लुटारूचे काम नब्हे काय ? आणि लुटीच्या मालात खुदाची भागीदारी असणे 
महणने जणू लुटारू बनणेच आहे. अशा लुदारूंची बाजू घेणारा खुदा आपल्या खुदाईला म्हणजे ईंश्ररत्वाला 
बच्नच लावतो आहे. हा ग्रंथ, असला खुदा आणि असल पैगंबर हे जगाला उपद्रव देकन शांतता भंग करून 
मानवजातीला दुःख देग्यास कोदून आले ? असले पंथ जगात निर्माण झाले नसते तर सरान्या जगाचे आनंदवन 
झाले अस्नते.॥८१॥ 

(८२) आणि (हिपैगंबरा) तृजर अशा वे नास्तिकांची स्थिती पाहशील तर (फार बे होईल की) जेब्हा 
दूत या नास्तिकांचे प्राण हरण करतात (व) त्यांच्या तोंडावर व पाठीवर (लाथाबुक्नयांचा) प्रहार करीत जातात 
वम्हणत जातात की ध्या, धगधगीत नरकामीची शिक्षा तर चाखा. आम्ही त्वांना त्यांच्या पापकर्माबहलनष्ट 
करून टाकीले आणि फिरऔनचे लोकांस गर्क करून टाकीले. जितकी तुमच्वाने होता येईल तितकी नास्तिकांच्या 
(सामन्या) साठी तयारी ठेवा. - मं २, सि.९, यू. ८, आ्‌५०, ५४, ६०. 


सत्यार्थ प्रकाश ५०१ महर्षि दयानंद सरस्वती 


नरम धअे+॑ बाबा कक कराकर 


(समीक्षक) काय महाराज ? अलीकडेच रशियाने तुर्कस्तानचा पाडाव केला आणि इंग्लंडने ईजिप्तची 
दुर्दशा करून टाकली. तेव्हा फरिश्ते झोपले होते काय ? पूर्वाच्या काछ्ली खुदा आपल्या भक्तांच्या शत्रूंचा 
नायनाट करीत असे, हो गोष्ट खरी असती तर आताही त्याने तसेच करावला हवे. परंतु तसे काही घड़त नाही. 
महणून वा गोष्टीवर विश्वास ठेवता वेत नाही, आता पाहा ! ''तुमच्याकडून होतील तितकी परमतस्थांना दुःख 
देणारी कृत्ये तुम्ही करा.'' ही केवढ़ी वाईट आज्ञा आहे! असली आज्ञा विद्वान, धार्मिक व दयाद्वृ व्यक्तीची असू 
शकत नाही. तरीही ते लिहितात की, खुदा दवाक्वू व न्‍्यायी आहे. असल्या आज्ञांवरून मुसलमानांचा खुदा न्याय, 
दया वौरे सद्‌गुणांपासून फारच दूर आहे. ॥ ८ २॥ 

(८३) हे पैगंबरा ! परमेश्वर व पुसलमान लोक जे तुला अनुसरतात ते तुला पुरे होत: हे पैगेंबरा ! तू 
मुसलमानांस (नास्तिकांशी) लद्ष्याचे प्रोत्साहन दे; की जरतुम्हां (मुसलमानां) पैकी सहनशील (व करारी) 
असे वीसही असतील तर ते दोनशे (नास्तिकां) वर जय पावतील. पण (असो,) जे काही तुम्हांस लुटीत मिछाले 
आहे ते हलालाचे ( शुद्ध) व पकित्र समजून खा; आणि परमेश्वरा (चें कोपा) स भीत राहा. परमेश्वर क्षमाशील 
(व) दयाद्धू आहे, - मं.२. पति. !०, रू. ८. आ.६४, ६५, ६९ 

(समीक्षक) जो आपल्या बाजूचा आहे त्याने अन्याय केला तर त्याचाच पक्ष ध्याववाचा आणि त्याचा 
फायदा करावयाघा ही काय न्यावाची, विद्वततेची व धर्माची गोष्ट मवणावयाची ? आणि जो प्रजेमध्ये शांतताभंग 
घड़वून आणवो, भांडणे लावून देतो, लढाया करवितों आणि लुटीचा माल शुद्ध व पवित्र ठरवितो त्यालाच 
क्षमावान्‌ व दयाद्धू म्हणणे हे काम खुदाचेच काय पण कोणत्याही भल्या माणसाचे असू शकत नाही, असल्या 
गोष्टीपुले कुराण हे ईश्षरप्रणीत होऊ शकत गाही. ॥८ ३॥ 

(८४) (आणि है लोक) त्या बागांत सदासर्वदा राहतील. नि:संशय परमे श्षरासमीष ( पुण्याईचे) मोठे 
प्रतिफल होव. अह्ो मुसलमानांनो! जर तुमचे बाप व तुमचे भाऊ विश्वासापुदे नास्तिकपणास प्रिय जाणतील तर 
तुम्ही त्यांना (आपले) स्लेही बनवू नका. मग परमेश्रराने आपल्या पैगंबरावर व (तशीच) मुसलमानांवर 
आपल्याकड्ून शांती उतरविली आणि (तुमच्या कुमकेस दूतांची) अशी पैन्ये पाठविली की, जी तुम्हाला दिममून 
येत नव्हती आणि (अखेर) नास्तिकांस त्याने शिक्षा दिली. मग या पश्चात्‌ परे श्वर ज्याचा इच्छिल त्याचा 
पश्चात्ताप मान्य करील. जे परमेश्रराला मानीत नाहौत अशा (लोकां) शौही तुम्ही लढा. - म॑. २, मर. !०, मू. ९, 
आ.२२, २३, २६, २७, २९. 

(समीक्षक) छान ! स्वर्गात राहणाययांच्या जवक्त अल्ला राहत असेल तर तो सर्वव्यापक कसा होक 
शकेल ? जो सर्वव्यापक नसेल तो सृ्टिकर्ता व न्यायाधीश होऊ शकत नाही आणि आपली आई, बाप, भाऊ 
वमि्र वांना सोड़ून देण्यास-त्यांचा त्याग करण्यास सांगणे ही अगदीच अन्यायाची गोश आहे, ते चुकीचा उपदेश 
करतौल तर तो ऐकता कामा यये. परंतु सदैव त्यांची सेवा केली पाहिजे. पूर्वी खुदा मुसलमानांवर बेहद खुष होता 
आपि त्यांच्या मदतीसाठी स्वर्गातून खाली लप्कर पाठवीत होता, हे खरे असेल तर मग आता तो तसे का करीत 
जाही ? तो पूर्वी काफिरांना शिक्षा देत होता आणि तर तो आता कोठे गेला ? आपल्या अंनुयायांना युद्ध 


मुल्लिमपंधाचीसमीक्षा ..... ५०? चौवावासमुल्लास 


करावला लावल्याशिवाय खुदा आपल्या विचारंचा प्रसार कर शकत नाही काब ? हा कसला खुदा ? तो तर 
डावपेच करणारा खेल्लाडूच दिसतो. अशा खुदाला आमची कायमची तिलांजलीं !॥८४॥ 

(८५) आणि आम्ही तुमच्या ठायी वा गोशीची वाट पाहतों आहों की, परमेश्र तुम्हांला आपल्याकडून 
एखाच्या शिक्षेत पीड़ा देवों. अगर आमच्या हातून (तुम्हांस एजादी शिक्षादेवों !). - ३.२, मर. १०, मू.९. आ५२ 

(समीक्षक) सगके मुसलमानच ईश्वराचे पोलीस झाले ? म्हणून इतर पंथाच्या लोकाना स्वतःच्या हातानी 
पकडतों अथवा मुस्लपानांच्या हातुन पकडवितो काय ? इतर पंथाचे कोट्यावधी लोक ईश्वैतला अप्रिय आहेत 
काय? मुसलमानांतील पापी लोकही त्याला प्रिय आहेत काय ? तसे असल्यास अंधेर नगगीच्या मूर्ख राजासारखी 
ही व्यवस्थां दिसते. बुद्धिमान मुस़लमानही या निराधार व तर्कविसंगत घर्मावर श्रद्धा ठेवतात, है केवढे आश्चर्य 
आहे!॥८५॥ 

(८६) विश्वासू (श्रद्धावान) पुरुष व विश्वास्‌ द्विया यांच्याशी परमेश्वराने ( अशा स्वर्गीय) बागांचा वायदा 
केला आहे की, ज्यांच्या खालूर (पाष्याचे) पाट वाहत असतील (व दी) त्यांत नित्य गहतील आणि (तस्ताच 
परमेश्वर त्यांच्याशी) चिरकालिक निवासस्थानांचे बागांत छानदार (छानदार) धरांचा (वायदा केला आहे) 
आपि परम क्री मुप्रसन्नता फारच धोर हो व. हेच मोठे सार्थक होय. एवंच ते त्या (सर्वा) वर हसतात. पण 
परमेश्वर या (दांभिकां) वरहसतो, - मे. २, मि.! ०, सू. ६, आ.७२, ७१. 

(समीक्षक) हे खुदाच्या नावाने स्वत:च्या स्वार्थासाठी छौपुरुषांगा लालूच दाखविष्यासारखे आहे. 
कारण मुहम्मद साहेबांनी अस्ले प्रलोभन दाखविले नसते तर को णीही मुहम्मद साहेबांच्या इस्लामी जाछ्यरात 
अडकले नसते. इतर पंथाचे लोकही असेच कस्तात. माणप्े एकमेकांशी धड्टामस्करी करतातच. परंतु परमेश्वने 
कोणाची टर उडविणे किंवा टिंगल करणे हे त्याला शोभद् नाही. है कुरण काव आहे, मोठा खेक आहे. ॥८६॥ 

(८७) परंतु पैगंबर व ज्यांनी त्याच्या बरोबर (परमेक्षर) विश्वास्न ठेविला आहे. (या सर्वानी) आपले धन 
व आपले तनमन ( परमेक्षराच्या मार्गात) अर्पण करून जिहाद (धर्मबुद्ध) केले. हेच लोक होत की, ज्यांना 
(इहलोक व पलोक या सर्वाचे) श्रेय होव आणि परे क्षरने त्यांच्या अंत:करणावर मोहर लावून दिली आह. 
पहणून हे (लोक जिहादच्या खुल्या) समजत नाहीत. - मं. २, सि:१०, तू. ९, आ ८८; ९३: 

(समीक्षक) ! ज्यांनी मुहम्मद साहेबांवर श्रद्धा ठेवृन इस्लामचा स्वीकार 
केला ते लोक चांगले आणि ज्यांनी तसा स्वीकार केला नाही ते लोक वाईट ! ही गोष्ट पक्षपातपूर्ण व 
अविद्यायुक्त नाही काय ? ईश्वरानेच मोहर ठोकल्यावर पाप कर्ण्यामध्वे त्यांचा काही अपराध नसून तो खुदाचाच 
अपराध ठस्तो कारण त्या बिचाय्यांच्यावर मील ठोकून त्यांना सदाचार करण्यास त्याने प्रतिबंध केला. हा 
केवढ़ा मोठा अन्याव आहे !!!॥८७॥ 

(८८) (हे पैगेंबरा ! हे लोक आपल्या मालाची जकात देतील तर) त्वांच्या मालाची जकात घेत जा, का 
की ही (जकात स्वीकारल्या) ने तू त्यांची (पापापासून अंतर्वाह्म) शुद्धी करतोस. परमेश्षराने मुसलमानांपासून 
त्यांचे प्राण व त्यांची धनदौलत (वा वायब्याने) खरेदी बेतली आहे की, त्यांच्याऐवजी त्यांना स्वर्ग (प्राप्ती) 


सत्यार्थ प्रकाश ५०३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


होईल. (हे लोक तन, मन व धन यांची पर्वा न वाहगठा) पसमेश्वराचे मागनि लात, (आणि ते लढतात) तेव्हा 
(शत्रूस) मारून टाकतात व ( आपणही वेल्ठेस) मारले जातात, - मं:२, मि. ३१, सू ९. आ.१०३, १११ 

(समीक्षक) वाहवा मुहम्मद साहेब ! तुम्ही तर गोकुलिये गोसाव्यांचौच बरोबरी केली की ! आपल्या 
भक्तांकडून संपत्ती धेणे व त्यांना पवित्र करणे हीच गोष्ट गोसावी लोक कस्तात. वाहवा खुदाजी ! तुम्ही चांगलीच 
सौदेबाजी चालविली आहे ! मुसलमानांच्या हातून इतर गोस्गरिबांचे प्राण येणे हाच नफा आहे. बस्तुत: त्या 
अनाथांना ठार करणाया त्या निर्दय लोकांगा तुम्ही स्वर्ग दिला महणून खुदा दया व न्याय यांनाच पारखा बाला 
आणि आपल्या ईश्वरत्वाला बड्मा लावून बुद्धिमान्‌ धार्मिक लोकांच्या हृशीने तिरस्कृत बनलात, ॥८८॥ 

(८९) अह्ो मुसलमानांनो ! तुम्ही आपल्या आम्रपासच्या वास्तिकांशी लढा आणि त्यांना तुमच्यात 

उग्रता (व शौर्य) आढक्ून आले पाहिजे आणि का है लोक इतकेही अवलोकन करौत नाहीत की, प्रतिवर्षी 
एकदा किंवा दोनदा ते मंकटात तावून सुलाखून पाहिले जातात. वावरही ते पश्चात्ताप करीत नाहीत व त्यांगा 
अहलही घड़त नाही. - पं. २, मर. ! १, यू. ९, आ.१२३, १२६. 

(समीक्षक) पहा ! ही देखील एक विश्वासघातादी गोष्ट खुदा मुसलमानांना शिकवितो आहे की शेजारी 
अप्नोत की कोणाचे नोकर अस्ोत, त्यांच्याशी संधी सापडताच लड़ाई करा किंवा त्यांना ठार मारा. कुगणातील 
या आज्ञा प्रमाण मानून मुसलमानांनी अश्ञा युष्क गो्टी केल्या आहेत. आता तरी कुराणातील हा बदसल्ला 
अबोग्य आहे हे ओलखून मुसलमान या वाई गोष्टी सोडून देतील तर फार वर होईल.॥८९॥ 

(९०) (लोकानो !) तुमचा पालनकर्ता तोच परमेश्षर होय की, ज्याने सहा दिवसांत आकाशास वपृथ्वीस 
निर्माण केले. नंतर दिव्य मिंहासनावर तो विराजमान झाला. (की तेथूनच) प्रत्येक कामाची व्यवस्था लावीत 
राहतो, - पं.३, मि.! ९, सू १०, अ.३. 

(समीक्षक) आसमान किंवा आकाश हे एकच अनादी आहे. ते बनविले असे कुराणात लिहिलेले अहे. 
त्यावरून कुराणाच्या लेखकाला पदार्थ विद्येचे ज्ञान नव्हते याविषयी खात्री पटते. परमेश्नराला सृष्टी रचण्यास्र 
महा दिवस लागले काय ? वस्तुत: कुराणात असे लिहिले आहे की, "मी 'हो' असे म्हटले आणि भाइयों 
हुकुमाने ते झाले."' अल्लाचे एव सामर्थ्य असताना सृष्टच्या उत्पत्तीला सहा दिवस लागू शकत नाहीं: महणून 
महा दिवस लागले हे म्हणणे खोटे आहे. खुदा सर्वव्यापक असता तर तो अस्मागातावर (अर्शमध्ये) कशाला 
राहिला असता ? आणि जेब्हा वो कामाची व्यवस्था करतो तरतेव्हा तो खुदा माणसासारखाच आहे. कारण जो. 
सर्वज्ञ आहे तो बसल्या-बसल्या कसली व्यवस्था करणार ? यावरून असे दिसून येते की, ईश्वराला न जाणणाया. 
जंगली लोकांनी हे पुस्तक रचले असाबे.॥९०॥ हर 

(९१) अणि विश्ासू (मुसलमान) लोकांसाठी सदुप्देश व दया, -मं-२, मि.१, सू.१०.आ.५७..... 

(समीक्षक) हा खुदा काय फक्त मुसलमानांचाच ईश्वर आहे ? इतरांचा नाही ? तो जर' 
दया करीत असेल व इतरांवर दया करीत नमेल तर तो पक्षपाती आहे. जर इमानदार लोकांना मुसलमान म्हटले 
जात असेल तर त्यांना सदुपदेश (मार्गदर्शन) करण्याची काही आवश्यकता नाही आणि जर तो खुदा 
मुसलमानांखेरीज इतराना उपदेश करीत नाही तर त्याची विद्या (ज्ञान) व्यर्थ होव. ॥९१॥ 


मुक्लिमफ्याचीसमीक्षा .. ५०४... चौदावासमुल्लास 


डड ९२) त्याने तुम्हां लोकांस पडताद्ूर पाहावे की, तुमच्यात कोणाची कृत्ये उत्तत आहेत ? आणि (हे 
फैगंबरा !] जरतू (वा लोकांस) सांगशील की, 'मृत्यूरंतर तम्ही सर्व पुनः उठवून उभे केले जाल,' तर 
अश्रद्ध लोक अवश्य असे म्हणतील की, 'ही तर उधडउघड़ जादू आहे.' - मं.३, मि. १२, मू.११, आ.७. 

(समीक्षक) जर खुदा कर्माची परीक्षा करीत असेल ठर तो सर्वज्ञव नाही आणि जर तो मृत्युनंतर पुन: 
जिवंत करीत असेल तर तो मृतजीवांना तसेच ताटकक्त ठेवतों काय ? शरीर सोडून गेलेला जीव पुन; शरीरात 
प्रविष्ट होणार नाही हा आपलाच नियम तो मोडतो. वा सान्या गो्टीमुल्े खुदाला बड़ा लागतो .॥९२॥ 

(९३) आणि हुकूम फर्माविला गेला की, हे धरित्री ! तू आपले पाणी शोपून घे आणि हें आभाक्ठा ! तू 
धांबून जा आणि पाणी (चढलेले) उतरून गेले आणि हे माइया बांधवांनो ! ही परमेश्चराची (धाडलेली' 
सांडणी तुम्हाकरिता (माझया पैगंबराची) एक निशाणी होय. तर तिला (द्वाच स्थितीत) मुटी रह दा, की 
परमेक्षराच्या जमिनौतून हवी तेथे चरत फिरेल. - मं.३, सि. २, सू.११, आ.४४, ६६. 

(समीक्षक) ही कीती पोरकटपणाची गोष्ट आहे ! पृथ्वी आणि आकाश हे कधी काही ऐकू शकतात 
काय? छान! खुदाजवक सांडणी (उंटीण) आहे म्हणजे उंटही असणार. मग हत्ती, घोडे, गाढवे वर प्राणीही 
अस्रणार आणि स्लांडणीला चरण्यासाठी शेतात पोडून देणे ही गोष्ट खुदाला शोभणारी आहे काय ? तो कधी 
उंटणीवर स्वारही होतो काय ? या सगढ्या गोष्टी होत असतील तर खुदाच्या घरात नबाबी धृसपूस झाली असे 
महटले पाहिजे. ॥९३॥ 

(९४) (आणि) जोपयँत आकाश व पृथ्वी कायम आहेत तोपय॑ँत ते सदासर्वदा त्यातच राहतील आणि 
लोक मुदैवी असतील ते स्वर्गात राहहौल आणि जोप्य॑ंत आकाश व पृथ्वी कायम आहेत तोपय॑त सदैव त्यातच 
राहतील, - मं.३, मि. , पृ. ११, आ.१०७, १०८ 

(समीक्षक) प्रलयानंतर न्यायनिवाडा होऊन सर्व लोक स्वर्गात व नरकात जातील. मण आकाश आणि 
पृथ्वी यांची काय गरज ? आणि जर स्वर्ग व नरक हे आकाश व पृथ्वी अस्तित्वात असेपर्यत कायम राहणार 
अम्नतील तर 'आत्मे सदैव स्वर्गात अधवा नरकात राहतील' हे विधान खोटे ठस्ते. असले कथन अविद्वानांचे 
असते. ते ईश्वराचे किंवा विद्वानांचे नसते. ॥९४॥ 

(९५) (एक काछ अस्ना होता की) जेव्हा यूसुफने आपल्या बापाला (याकूबला) अस्त सांगितले की, 
“हे भाइया पित्या ! मी (स्वणात) अकरा नक्षत्र व सूर्य-चंद्र ही पाहिली....."' - मं.३, सि. १२, यू. १२, आ.४-५९ 

(समीक्षक) या प्रकरणामध्ये पितापुत्राच्या जो संवादरूप कथांचा एक संग्रहच आहे. यावरून कुराण 
ईश्वराने रचलेले नसून एखाद्या माणसाने माणसांचा इतिहासच त्यात वर्णन केला आहे असे दिसते. ॥९५॥ 

(९६) परमेश्वर असा (परम समर्थ) आहे की, ज्याने आकाशाला कोणत्याही आधारावाचून उंच बनवून 
उभे केले की ते तुम्ही (लोक) पाहतच आहा. नंतर तो महासिंहासनावर विराजमान झाला आणि त्वाने सूर्य ब चंद्र 
थाना नियंत्रित केले आणि तोच (असा परम समर्थ आहे) की, ज्याने पृथ्वीचा विस्तार केला. (त्यानेच) 
आकाशातून पाणी वर्षविले. मण आपापल्या अंदाजाप्रमाणे ओढे वाहू लागले. परमेश्षर ज्वाला इच्छितो त्याला 
निर्वाहासाठी विपुल धन देतो आणि (ज्याला इच्छितो त्याला) हात राखून देतो. -म.३, मि. १३, व १३, आ. २, ३, १७, २६ 


सत्यार्थ प्रकाश ५०५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ः मुप्तलमानांच्या खुदाला पदार्थविज्ञानाचे ज्ञान मुल्लीच नव्हते. ते त्याला असते तर आकाशामध्ये 
गुरुत्वाकर्षण नसल्यामुत्े आकाशाला खांवांच्या आधाताची आवश्यकता असल्याची कपोलकल्पना त्याने 
केली नसती. जर खुदा अर्शरूपी एका स्थानामध्ये राहत अप्लेल तर तो सर्वशक्तिमान व सर्वव्यापक असू शकत 
नाही. त्याचप्रमाणे खुदाला मेघविद्येचे ज्ञान असते तर त्याने आकाशातून पाणी खाली आणले अस्रे लिहिल्यानंतर 
पृथ्वीवरून पा्णा आकाशात चढविले असे लिहिले अप्तते. यावरून कुराण रचणान्याला मेघविद्येचेही ज्ञान 
जव्हते ही गोश स्पष्ट दिसून येते. तसेच बन्या वाईट कृत्वांचा विचार व करता तो सुखदुःख देत आहे तर तो 
पक्षपाती, अन्यावकारी, निरक्षर भट्ट आहे. ॥९६॥ 

(९७) (पृ त्यांगा) सांग की, परमेश्वर ज्याला इच्छितो त्याला मार्गाहून चकववितो आणि जो कोणी 
(त्याचेकडे) बकतो त्याला आपल्याकड़े (पोहोचण्याचा) मार्ग दाखवितो. - बं.३, घरि.१३, यू. १३, आ.२७. 

(समीक्षक) जर अल्लाच चुकीचा मार्ग दाखबीत असेल तर मग छुदा व सैतान वांच्यात काय फरक 
उसला? लोकांना चुकीच्या मागनि नेल्याबहल, बहकाविल्याबहल सैतानाला वाईट म्हटले जाते तर तसलेच 
कृत्य करणान्या खुदाला वाईट सैठान का म्हणू नये? आणि लोकांना बहकाविष्याच्या पापावहल त्याला 
नरकात का पड़ावे लागू नये 2॥९७॥ 

(९८) आणि अशाच काएणाने आम्ही कुराणाप्त अख़ी (भाषेचा) हुकूम महणून सादर केले आहे, (की 
अब लोकांस है सहज समजेल) आणि [हे पैगंबरा !) तुला ज्ञान होऊन चुकले आहे. त्या उपयांतही जर तू 
त्यांच्या मनोवासनांस अनुसरशील तर (मग) परमेश्षरापुद्धे कोणी तुझा पुरस्कर्ता होणार नाही व बचावणाराही 
होणार नाही. काही झाले तरी (आमतच्या आज्ञा) पोहोचविणे हे तुझे काम होय व ( त्यांच्यापासून) हिशोव बेणे 
हे आमचे. - मं.३, मि. १३, सू. १३, आ.३७, ४०: 

(समीक्षक्त) कुराण कोणत्या बाजूने खाली उतरले ? खुदा वर ग़हातो काय ? जर तसे अस़ेल तर तो 
एकदेशी ठरतो व म्हणून तो ईश्षर असू शकत नाही. कारण ईश्वर हा सर्वत्र एकर्स व्यापक आहे. संदेश (निरोप) 
पोचचविगे हे जामूदाचे किंवा निरोप्याचे काम असते; आणि जो माणसांप्रमाणे एकदेशी असतो त्यालाच निरोप्याची 
गरज असते. तसेच हिशेब देणे-ेणे हेही माणसाचे काम आहे. ईश्वराचे नब्हे कारण तो सर्वज्ञ आहे. यावरून 
अशी खात्री पटते की, कुराण हे एखाद्या अल्पज्ञ माणसाने रचले आहे, ॥९८॥ 

(९९) सूर्व व चंद्र हेही तुमच्या ताब्यात करून दिले की, दोन्हीही चक्कर खात (फिरत) राहतात: काही 
संशय नाही की मनुष्य मोठाच अन्यायी (4) अनुपकारी आहे. - मं.३; छल. १३. सू. १४ आ.३३, ३४: 

(समीक्षक) चंद्र व सूर्य सदा फिसत असतात आणि पृथ्वी फिरत नाही काय ? पृथ्वी फिरत सस्ती तर 
अनेक वर्षाचे दिवस व रात्री झाल्या असत्या आणि माणूस नक्कीच अन्याय व पाप करणार अप्लेल तर कुराणादरारे 
त्याला उपदेश करणे व्यर्थ आहे. कारण ज्यांचा स्वभावच पाप करण्याचा अमेल त्यांच्यामध्यें पुण्य करण्याची 
बुद्धि कधीच येणार नाही. परंतु जगात तर नेहमीच पुण्यात्मे व पापात्मे दिसतात. म्हणून अ्ले विधान ईश्वर्कृत 
ग्रंधातील असू शकत नाही. ॥९९॥ 

(१००) तर जेब्हा मी त्याला पूर्णपणे बनवीन व त्यात आपला (स्वनिर्मित) आत्मा फुंकेन तेव्हा तुम्ही 


मुस्लिमपधाची समीक्षा... ५०६... चोदावासमुल्लास 


त्याच्यापुढ़े मराष्टांग नमस्कार धालीत (भराभर पालथे) पडा. (प्ैदान) म्हणाला; है माया पालनकर्त्या ! तू 
जशी (मानवाखातर) माझी वाट मारलीस, (तसेच) मीही पृथ्वीत त्यांगा (जगाचे ) उत्तम चित्र दाखवून वा सर्वाप्त 
बहकवीन, - में. ३, सि. १४, सू १५, आ.२९, ३९-४६. ल्‍ 

(समीक्षक) जर खुदाने आपला आत्मा आदमसाहेबाच्या शरीरात घातला अस्लेल तर तो (आदम) ही 
खुदाच झाला आणि जर तो छुदा नव्हता तर त्याला सिजदा करा, साश्टांग नमस्कार घाला अत सांगून त्याने 
आदमला आपला भागीदार का करून घेतले ? मैतानाला बहकाविणारा खुदाच अस्तेल तर तो सैतानाचाही 
सैतान, त्याचा धोरला भाऊ, गुरू का नाही ? कारण तुम्ही बहकाविणाययाला सैतान समजता आणि खुदानेही 
पैतानाला वहकविले आणि खुद सैतानाने म्हटले की, मी बहकावीन. तरीही त्याला कैद करन खुदाने त्याला 
शिक्षा का केली नाही ? त्याला मारून का टाकलेनाही ?॥१० गा 

(१९१) आणि आम्हौश्रत्येक जनतेसाठी (कोणी ना कोणी) पैगंबर (वा गोष्टी समजाविष्यासाठी) 
प्राउवीत ग़हिलो आहोत. जेब्हा आम्ही एखाद्बा वस्तूचा इरादा करतो, तेव्हा आमचे म्हणणे तिच्या संबंधाने 
फक्त एवदेच असते की, आम्ही तिला फर्मावितों की; 'हो' आणि ती होऊन जाते. - ५.३, मि.!४, पृ ६; आ.३६, ४९. 

(समीक्षक) जर सर्व जमातींसाठी पैगंबर पाठविले आहेत तर मग जे लोक आपाएल्या पैगंवराच््या 
आदेशाप्रमाणे वागतात ते काफिर कसे ठरतात ? तुमच्या पैगंबराखेरीज इतर पैगंबर माननीय वाहीत काय ? तसे 
असल तर ही अत्यंत पक्षपाताची गोहट आहे. जर सर्व देशांसाही पैगंवर धाडले तर आर्यावरत्तमिध्ये कोणता 
पैगंबर धाडला 2 महणून ही गोह मान्य करता येत नाही. जेव्हा खुदा इच्छा करतो आणि महणतो की, हे पृथ्वी; 
तृहो, तेव्हा ती जड़असल्यामुक्े ते ऐकू शकत नाही आणि केव खुदाचा हुकूप कम्ता आमलात येईल ? आणि 
खुदाखेरीज दुसरी कोणतीच वस्तू नाही तर त्याचा हुकूम कोणी ऐकला ? आणि कोण झाले ? या साया 
अडाणीपणाच्या गो्टी आहेत; आणि अज्ञानी लोकच त्यांच्चावर विश्वास ठेवतात, ॥ १० १॥ 

(१०२) आणि हे नास्तिक लोक (दूतास) परमेश्वराच्या मुली ठरवितात, (वाहवा!) परमेश्वर (जो) 
परमपकि्र (त्याच्यासाठी मुली) आणि खुद्द आपणासाठी; जी काही आकांक्षा ते बाक्रगतात ती (महणजे मुलगे) 
(है पैगंबरा !) फमेक्षताची (महणजे आम्हांला आपली) शपथ आहे की ,तुझन्‍यापूर्वीही आम्ही (भिन्नभिन्न) 
जनतांकड़े पैगंबर पाठविले. -मे,३, तर. ६, यू. १६, आ.५३, ६३ हा 

(समीक्षक) अल्ला मुलीचे काम करणार ? मुलींची गएज तर माणसाला (पुरुषाला) असतते. खुदासाठी 
मुलीच का निवडल्या जातात, मुले का निवडली जात नाहौत ? याचे कारण काय ते सांगा. शपथ बेणे हे 
खोटारडधा लोकांचे काम असते. ईश्षराने शपथ ध्यावची नस़ते. कारण जगात सामान्यत: असे आढढते की, 
जो खोटा असत्तो तोचशपथ घेहो. खन्‍्या माणसाने शपथ कशाला घ्वावी 2॥१०२॥ 

(१०३) है ते लोक होत की, ज्यांच्या अंत:करणावर व ज्यांच्चा कानांवर व ज्यांच्चा डोल्बांवर 
परमेश्वराने मोहर करून टाकली आहे; आणि हेच (पराकाहेचे) बेफाम॒ होत आणि प्रत्येक जगा त्याने जे केले 
सबरले त्याचा भरपूर मोबदला दिला जाईल व लोकांवर (कोगत्याही तहेचा) जुलूम केला जाणारनाही, 


>मं.३, सि. १४; सु. १६, आ.१०८, १११ 


सत्यार्ध प्रकाश" ५०७ महर्षि दयानंद सरस्वती... 


(समीक्षक) खुदानेच माणसाच्या अंत:करणावर व कानांवर मोहर ठोकल्यावर विनाकरण ते बिचारे बिना 
अपराध मारले गेले. कारण अल्लानेच त्वांना पराधीन केले आहे. हा त्याचा केवढा मोठा अपराध आहे ! वर 
पुन्हा अस्े सांगतात की, ज्याने जेवढे केले असेल तेवदेच त्याला दिले जाईल. कमी -जास्त नाही. छान! त्यांनी 
जी पापे केली ती स्वेच्छेने केली नाहीत; खुदाच्या करविष्याने केली. म्हणून तो त्यांचा अपराधच नब्हे. त्याचे 
फह्त्यांना भोगावे लागता कामा नये. त्याचे फक् खुदालाच भोगावे लागणे हे उचित होय आणि ज्याच्या 
त्याच्या कर्माची फल त्याला मिक्रत अस्तील तर मग क्षमा कशाबहल केली जाते ? क्षमा केली जात असरेल तर 
न्याव उर्त नाही. असला हा गड़बड़ धोटाका ईश्वराकडून कीच होणे शक्य नाही. निर्वुद्ध पोरासोरांकडूनच तो 


होत असतो. ॥१०३॥ 
काफिरांसाठी नर्क 
(१०४) आणि आम्ही नास्तिकांसाठी जहम्नमचा बंदीखाना (तयार) ठेवलाच आहे आणि आम्ही होक 
माणमाचे (बरेवाईट) भाग्य त्याचे त्याच्या गल्यात घालून टाकले आहे. (म्हणजे ज्याचे प्राखब्य त्याच्यावरोबर 
होब) आणि पुनरुत्थानाच्या दिवशी आम्ही (त्याचा कर्म-) लेख काढून त्याच्यापुढे ठेवू (व) तो त्याला 
आपल्या समोर उघडलेला पाहिल आणि 'गृह' (नोहा) च्या नंतर आप्ही कितीतरी वस्त्या नष्ट करन टाकल्या. 
>में.४, मि. १५, सु १७, आ.८, १३, १७. 
(समीक्षक) जे कोणी कुराण, पैगंबर, कुराणात सांगितलेला खुदा, सातवें अस्मान, नमाज करे गो्टीना 
मानीत नाहीत तेच काफिर आहेत आणि त्यांच्याम्नाठीच नरक अम्रेल तर ती गोषट निव्वक पक्षपाताची ठर्ते. 
कारण कुराणाकर श्रद्धा ठेवणरे तेबढे सगछे चांगले आणि इतर पंथाचे अनुयायी तेवढ़े सगे बाईट असे 
कधीतरी असू शकेल काय ? प्रत्येकाच्या गल्वयात त्याच्या कमाचे पुस्तक (किंवा खात्रेवहीं) अडकवलेले असते 
ही कल्पनाच किती वालिशपणाची आहे ! आम्हांला तर कोणाच्याही गढ्रयात हे कर्मपुस्तक टांगलेले दिसत 
नाही. त्याचा उददेश प्रत्येकाला त्याच्या कर्माचे फक देणे हा असेल तर मग माणसांच्या अंत:करणांवर, डोल्यांवर 
कौरे मोहर ठोकणे आणि पापांवहल क्षमा करणे हा कसला पोरखेछ खुदाने चालविला आहे ? कवामतीच्या 
सात्री खुदा पापपुण्याच्या जमाखर्चाची वही बाहेर काढणार आहे म्हणे. तर तो वहीं सध्या कोठे आहे ? 
मावकाराच्या खातेवहीप्रमाणे खुदा प्रत्येक माणसाची खातेवही रोजच्या रोज लिहित असतों काय ? या ठिकाणी 
विचार करण्यासास्खी गोष्ट ही आहे की, इस्लाममध्ये पूर्वजन्माला मान्यता दिलेली नाही. त्यामुक्े जीवांच्चा 
क्माचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. मग त्या कर्मांची नोंद कशी ठेवली जाणार ? पूर्वजन्माची कर्मेंच नसतील तर 
ती नसताना त्यांची नोंद करणे हा अन्याव आहे. बचयावाईट कर्माच्या अभावी जीवांना खुदाने मुख-दुःख का 
दिले ? 'खुदाच मर्जी' असर महणत अस्राल तर तोही छुद्ाचा अन्यावच महटला पाहिजे. बयावाईट कर्माचा 
विचार न करता सुख-दुःखरूपी फल्ले कमी अधिक प्रमाणात देणे यालाच अन्याय असे म्हणतात आणि 
न्यायनिवाइब्याच्या वेद स्वत: खुदा ती वही वाचणार की एखादा शिरस्तेदार ते वाचन करणार ? जीवांचा काही 
अपराध नसताना छुदाने त्यांना दीर्घकाकपव॑त वाट पहवला लावून त्वांचा नाश केला तरतो अन्यायकारी ठरेल 
आपणि जो अन्याय करतो तो परमेश्चरच असू शकत नाही. ॥१०४॥ 


अुस्लिमपंधाचीसमीक्षा १०८... दावासमुल्लास 


(१०५) आम्हद समूद (च्या लोकां) लासांडणीचा देखत चमत्कार दिला होता आणि त्यांच्यातून ज्यांगा 
तू आपल्या (मोहक) स्वराने (वहकवू) शकशील त्वांना वहकव, (आणि मोे श्रेष्त्व तर त्या दिवसाचे होय 
की) ज्या दिवशी आम्ही सर्व लोकांस त्यांच्या (त्यांच्या) पुद्ाययासमवेत (आपल्यासमोर) बोलावून हजर कर. 
मगज्यांचा (कर्म) लेख त्वांच्या उजब्या हातात दिला जाईल, - बं.४, मि.१५. मृ १७, आ:५९, ६४:७१. 

(समीक्षक) वाहवा ! छुदाच्या अस्तित्वाच्चा ज्या आश्चर्ववुक्त खुणा आहेत त्यापैकी सांडणी ही एक 
निशाणी व परीक्षेचे साधक आहे. खुदानेच सैतानाला वहकविष्याचा हुकुम: केला. वाचा अर्थ अस्ा की, खुदाच 
| सरदार व सर्व पापे करदिणारा ठरला. अशा खुदाला परमेश्वर समजणे है केवक अल्पज्ञानच होय. 
कयामतीच्या त्री महणजे प्रलबकाल्लीच न्यायनिवाड़ा कर्यासाठी पैगंबर व त्यांचे अनुवाबी यांना खुदा बोलवणार, 
महणजे प्रलव होईपरय॑त सर्वाना कच्च्या कैदेतच राहवे लागणार आणि खटल्याचा निकाल लागेपय॑त कच्च्या 
कैदेत गहणे हे नेहमीच दु:खदायक असते. म्हणून ताबडतोब निकाल देगे हे उत्तम न्‍वावारधीशाचे कर्तव्य असते, 
हातरपोपांचा न्याय झाला. एखाद्या न्यायाधीशाने असे म्हणावे की, जोपयंत गेल्या पन्नास वर्षतील चोर आणि 
सज्जन एकत्र गोला केले जाणार नाहीत तोपर्यत त्वांचा न्यायनिवाडा करून त्वांना शिक्षा अधवा प्रतिष्ठा बहाल 
करता कामा नये. तसेच हे झाले. एकजण पत्नास वर्षे कच्च्या कैदेत डांबून राहिला आणि एकजण आजच 
पकहला गेला, म्हृणन त्या दोधांना आजच शिक्षा कराववाची ! वाला न्याय म्हणत नाहीत. न्याय पहायचा असेल 
तर तो वेदामध्ये आणि मनुस्मृतीत पाहा. तेथे न्यायदानाला एक क्षणाचाही बिलंब होत नाही; आणि जीव 
आपापल्या कर्मानुसार सेव शिक्षा किंवा प्रतिष्ठा प्राप्त करीत असतात. दुमरी गोष्ट अशी की, पैगंवराना 
साक्षीदार म्हणून वागविणे है ईश्वराच्या सर्वज्ञतेत उणीव आहे. तेव्हा असले हे पुस्तक की ईश्वरकृत असू शकते 
काय ? आणि असल्या पुस्तकाचा उपदेश करणारा कधी ईश्वर असू शकतो काय? मुक्लीच नाहीं! ॥१०५॥ 

(१०६) हे हेच लोक आहेठ की, ज्यांच्या राहण्यासाठी (स्वर्गाच्या) कायमच्या वागा आहेत. या 
लोकांच्या (हवेल्या) खालून पाष्याचे पाट वाहत असतील ; तेधे त्णंना अलंकारार्थ सोन्याची कंकणे घातली 
जातील; आणि ते तलम रेशमाची किनखाबाची हिरवी (हिसवी) बल्ले ल्यालेले असतील व [तेथे पिहामनावर 
टेक) लावून (खुशाल बसलेले) असतील. (कितीठरी) उत्कृष्ट पुण्यफल हे ! आणि ऐपआरामाचे हृ्टीन 
(स्वर्गाची किती तरी) उत्तम शब्या ही ! - बं.४, सि.१५, यू. १८, आ.३१ 

(समीक्षक) छान ! कुराणातला स्वर्ग काय वहारदार आहे ! त्यात बागा, दागिने, कपडे, गाद्या- गिरद्या 
कौरेगोशी बिलासासाठी आहेत. वाहवा! कोणीही वुद्धिमान माणूस विचार करील तर त्याला अस्ते आदल्लून 
येईल की, इहलोकातील चैनीच्या व विलासाच्या गोष्टीहन मुसलमानांच्या स्वर्गात अधिक असे काहीच नाही. 
तेथे असणारी विशेष गोषट म्हणजे अन्याव ही होय. त्यांच्या कर्माना अंत असतो. परंतु त्या कमांची फे अनंत 
काह्रपर्यत चालत राहातात. रोज-रोज गोड़ धोड खाल्ले तर धोड्याच दिव्सांत त्याचा वीट येतों आणि 
मिश्ठान्न हे विषवत वाटू लागते. मुसलमानांच्या स्वर्गात त्वांना कायम सुख भोगावे लागते. त्यामुक्े त्याना ते 
सुखच दुःखासारखे वाटत असणार. म्हणून महाकल्यापर्यत पुक्तीचे सुख भोगूत पुरर्जन्म ग्रेणे हाच सिद्धांत 
खरा आहे.॥१०६॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ५०९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


बज १०७) आणि (आद व समूद वार घराप्यांच्या) हवा वस्त्या (की ज्या तुम्ही अरब लोक सीरिया देशाच्या 
मार्गावर ओसाड पडलेल्या पाहता त्या) जेब्हा त्यांनीही शिस्जोरी केली तेव्हा आम्ही त्यांचा संहार करू 
टाकला आपणि त्यांच्चा मंहाराचीही आम्ही एक वे मुक़र केली होती, - मं.४, घि. १५, यू-१८, आ.५३. 

(समीक्षक) संपूर्ण वस्तीच कधी पापी असू शकते काय ? आणि मय त्यांच्या विनाशाची प्रतिज्ञा खुदा 
करतो. याचा अर्थ जो सर्वज्ञ नाही. कारण त्यांचा अन्याय पाहिल्‍्यावर त्वाने प्रतिज्ञा केली: त्या आधी त्याला 
काहीच माहीत नव्हते. त्याच्या त्या कृत्यामुलषे तो निर्दबीही ठरला, ॥१०७॥ 

खुदा चे भयभित होणे 

(१०८) आणि पुलगा (जो होता) त्याचे आई बाप उभयताही विश्वासू होते. तर आम्हांस अशी आशंका 
वाटली की, (असे न व्हावे, मोठा झाल्यावर) त्याने शिरजोरी व नास्तिकपणा करने त्या उभयतांस इजा हावी. 
वेधपर्यत की जेव्हा तो (चालता चालता) मुर्वास्त हो ण्थाच्या जागी पोहचला तेव्हा त्याला असे आढकले की, 
मूर्य (जणू) काह्या काह्या चिखलाच्या कुंडात बुडतों आहे. त्या लोकांनी (आपल्या भापेत) अर्ज केला की, 
हे जुलकलैनो ! (वा धाटाच्या पलीकडें) याजूज व माजूज (यांचें राष्ट्र आहें व ते लोक आमतच्या) देशात येकने 
नासाडी (बंडाछली) माजवितात. - पं.४, सि.१६, मू १८, आ.८०,८६, ९४. 

(समीक्षक) पाहा! हा खुदाचा केवदा अंडाणीपणा आहे. मुलाचे आईबाप माज्ना वर्ग सोडून भलतीकडेच 
आपल्या विरुद्ध दिशेला जाणार नाहीत ना, या शंकेने तो घाबरला. ईश्वराच्या स्वभावाशी हैं सुसंगत नाही. 
वानंतरचा त्याचा अडाणीपणा पाहा की, हा ग्रंथ रचणारा असे समजतो की, सूर्य रात्रीच्या वेढी एका तत्यात 
बुड़तो आणि सकादी त्यातून बाहेर येतो. छान! सूर्य तर पृथ्वीहून खूपच मोठा आहे. तो नदीत, तत्यात किवा 
समुद्रात कसा बुड्डू शकेल ? यावरून असल दिसून येते की, कुराण रचणाय्याला भूगोल-खगोल विद्येचे ज्ञान 
जकहते. ते असते तर त्याने अशी विद्याविरोधी गोष्ट का लिहिली अम्तती ? तसेच या ग्रंधावर श्रद्धा 
बाढगणाय्यांमध्येही विद्या नाही. जर ती असती तर अशा चुकीच्या गो्टी असलेल्या पुस्तकाला त्यांनी का 
मानले असते ? आता खुदाचा अन्याय पाहा ! तो स्वतः पृथ्वीचा निर्माता, राजा, न्यायाधीश आहे. ठरीही तो 
वाजूज व माजूज यांना पृथ्वीवर बंडालीही करू देतो. ही गो ईश्षरत्वाविरुद्ध आहे. म्हणुन असल्या पुस्तकाला 
जंगली लोक मानतात. विद्वान लोक त्याला पुल्लौच मान्यता देत नाहीत. ॥ १ ०८॥ 

(१०९) आणि है पैगंबरा !) कुराणात मर्यमची गोशही (लोकांस) आठवून दे की /जेव्हा ही आपल्या 
लोकांपासून एकीकडे होकन पूर्वेकडेय एका जागी जाऊन बसली आणि तिने लोकांच्या पलीकडून गोषा करन 
घेतला. तो आम्ही आपला आत्मा (म्हणजे जिद्रील या) तिजकड़े पाठविले व तो संपूर्ण मनुष्याचे स्वरूप 
धारण कहून तिजपुढ़े येऊन उभा राहिला. तो (त्याला पाहन) म्हणू लागली की, जर तू (परमेश्चराला) भिऊरन 
वागणार असशील तर मी तुजपासून परम दया (फरमेश्षरा) चा आश्रय थेते. (की तू माइया समोरून निधून जा) 
(जिब्रीलने) म्हटले की, मी तर केवक तुइया पालनकत्यातरि पाठविलेला (दूत) आहे. (व) बास़ाठी (आलो 
आहे) की, मी तुला एक पवित्र पुत्र अर्पण करवा. ती म्हणाली मला पुत्र होणार तरी कसा ? आणि वास्तविक 
पाहता (लमसंबंधाच्या नात्याने) मला कोणीही पुरुषने स्पर्श केलेला नाही व मी (कधीच) जारकर्मीही उन्हे: 


जुल्लमप्धाकीसमीज्षा ».. ५११०...“ चवावासमुल्लास 


यावर मर्यमला (आपोआपच पुत्राचा) गर्भ राहिला व ती तो (गर्भ) बेकन को ठे तरी अलग दूरचे जागी जाऊन 
बसली. - मं.४, मिः१६, सू.१९, आ.१६-२०, २२. 

(समीक्षक) आता बुद्धिमान लोकांनी विचार करावा की, सके फरिश्ते (देवदूत) हे खुदाचे आत्म 
आहेत. म्हणून ते खुदाहून बेगछे असू शकत वाहीत. मर्यम (मेरी) वा कुमारीला मुलगा होणे हाही खुदाचा 
अन्याब आहे. वस्तुतः कोणाशी संभोग करण्याची ठिला इच्छा नब्हती. परंतु खुदाच्या हुकुमावरून देवदूताने 
तिला गरोदर केले. ही गोहटन्या्ाच्या विरुद्ध आहे. या ठिकाणी पृष्कछशा असभ्य गोष्टी लिहिलेल्या आहेत, 
परंतु त्यांचा उल्लेख करणे आपहाला योग्य वाटत नाही. ॥ १०९॥ 

(११०) (हेपैगंबरा !) काब तू (वा गोशीचे) अवलोकन केले नाहौस की, आम्ही सैतानास नास्तिकांच्या 
मागे सोडून ठेवले आहे की, ते त्यांना फूस देकर भडकवीत राहतात, - ई. ४. थि. !६, रू. १९, आ.८३ 

(समीक्षक) खुदाच सैतानास लोकांना भडकविष्यासाठी पाठवितो, तरत्यात भडकणायांचा काही दोष 
असू शकत नाही. मणून त्यांगा अथवा पैतानालाही शिक्षा केली जाऊ शकत नाही. कारण ते सारे खुदाच्या 
हुकुमावरनच सर्व काही करतात. त्याचे फक खुदालाच पिछाले पाहिने तो खुदा जर खो न्यायी अम्रेल तर 
वा दुष्कृत्याचे फछ जो नरक तो त्याने भोगला पाहिजे. तो न्यावाचा त्याग ककन अन्याव करत अप्तेल तर तो 
अन्याय ठरतो अन्याय करणाय्यालाच पापी म्हणतात.॥११०॥ 

(११५) आणिजो कोणी (पापापासून) अनुतप्त होईल व विश्वास धरील व सत्कृत्यही करील व मग 
सन्मार्गावर (कायम) राहौल, तरंत्या (च्या पापा) चाही मी मोठा क्षमाकर्ता अहे; मं.४, सू !६, सू.२०, आ.८२ 

(समीक्षक) तोवा (पश्चाताप) करण्याने पापाची क्षमा केली जाते अस्े कुराणात सराँगितले आहे. ही गोष्ट 
सर्वाना पापी बनविणाएँ आहे. कारण पाप्याना पाप करण्यास त्यामुले खूप उत्तेजन मिकते. वावरुन हे पुस्तक 
व ते रचणारा दोघेही पाप्यांना पाप करण्यास प्रोत्साहन देणारे आहेत, असे सिद्ध होते. महणून हे पुस्तक 
परमेश्वरकृत असू शकत नाही व त्यात वर्णन केलेला अल्ला हा परमेश्षर असू शकतनाही.॥ ११ १॥ 

(११२) आणि आम्हीच पृथ्वीमध्ये भारी पर्वत (योग्य त्या ठिकाणो) रोवले की, पृथ्वी लोकांसहित 
(एका बाजूला) कलू पड़ू नये. - व ६, मि.१७, यू. २१, आ.3१. हे 

(समीक्षक) कुराण रचणाय्ाला पृथ्वीचे भ्रमण कौर गोटटँचे ज्ञान असते तर डोंगरानी धरून ठेवल्यामु्ठे 
पृथ्वी कलंडत नाही. असल्या गोषटी त्याने कीच लिहिल्या ससत्या. डोंगरांनी पृथ्वीला धरून ठेवले नसते 
तर ती डगमगली असती अशी शंका त्याच्या मनात उत्पन्न झाली. परंतु असे असूनही ती भूकंपाच्या वेछी 


काहादखे ?2॥१हशा 
अश्लील गोष्टी 
(११३) आणित्यों (परियम) बाईची ( आठवण कर की, ) जिने आपली लाज सांभाछली ( आपल्या 
बास्नेवर काबू ठेवला) आणि आम्ही आमचा आत्मा तिच्चामध्ये फुंकला, - व॑ ४. मिं ७, रू. २१, आ.९१ 
(समीक्षक) असल्या अएलील गोही ईश्वरीय ग्रंथात ईक्राच्या संबंधातच नव्हे तरकी णाही मध्य माणसाच्यां 


सत्यार्थ प्रकाश ५११ महर्षि दवानंद सरस्वती 


४ 'लिहिल्या जात नाहीत. अशा गोष्टी लिहिणे माणसाच्या दृष्टीनेही चांगले समजले जात नाही तर मग 
परमेश्षरासमोर ते कसे चांगले असू शकेल ? असल्या गो्टीनी कुराण दृषित झालेले आहे. कुराणात चांगल्या 
गोष्टी असत्या तर वेदांप्रमाणेच त्याचीही अत्यंत प्रशंसा झाली असती.॥ ११ झा 

(११४) (हे वाचक श्रोत्या !) काय तू या गो्टीकडे नजर टाकली नाहौस की, जी (मृषटी) पृथ्वीत आहे 
ती आणि सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पर्वत, झाडे आणि चतुष्पाद जनावरे (सर्वच तर) परमेश्षरापुदधे सा्टांग नमस्कार 
घालतात. (व) वेथे त्यांना मोन्‍्याची कंकणे लेवविली जातील आणि (हार वारेंच्या आकाराने) मोती: तेथे 
त्यांचा (नेहमीचा) पोषाखही रेशमी असेल आणि माइया (या) घराला प्रदृक्षिणा घालणारे व उभे राहणारें व 
ओणवे होऊन नमन करणारे आणि साष्टांग नमस्कार घालणारे (म्हणने नमाज पढणारे) यांच्याकरिता पाक - 
माफ ठेव. नंतर आपला मठ उतरून टाकावा व आपले नव पूर्ण करवेत आणि पुरातन (उपासनालय म्हणजे 
काबा) गृहाला प्रदक्षिणाही घालावी, त्याजवर (बी देते वेद) त्यांनी परमेक्षराचे नाव ध्यावे. - मं, मि. १७, 
मू.२२,आ.१८,२३,२६,२९,३४. 

(समीक्षक) छान! ज्या जड वस्तू आहेत त्या परमेश्षताला जाणू शकत नाहीत, मग त्या त्याची पत्ती कशा 
करतील ? यावरून हे पुस्तक ईश्ररकृत असूच शकत नाही. एखाद्बा भ्रमिष्ट माणसाने ते रचले असावे, असे 
दिसते. वाहवा ! मोठा छान स्वर्ग आहे ! तेथे सोन्या-मोत्याचे दागिने आणिरेशमी कपड़े धालायला मिल्ठतात, 
महणजे हा स्वर्ग येधील राजेरजवाडब्धांच्या महालाहन मुक्लीच वेगढ्ला दिसत नाही. स्वर्ग हे परमेकराचे घर आहे. 
महणजे तो त्या घरात राहतही असला पाहिजे. मग ही मूर्तिपूजा होत नाही काय ? तर मग हे लोक इतर 
मूर्तिपूजकांचे खंडन का करतात ? खुदा भेटी स्वीकार करतो, आपल्या घराला प्रदक्षिणा' घालण्याची आज्ञा देतो 
आणि पशु मारून खाऊ धालतों. असला हा खुदा देवक्वातील भैरव; दुर्गा वर देवदेवतांसारखाच झाला आणि 
त्याने महापूर्तिपूजा मुरू केली असे म्हटले पाहिजे. कारण देवाच्या मूर्तिपेक्षा मशीद ही फार मोठी मूर्ती आहे. 
यावरून असे सिद्ध होते की, खुदा व मुसलमान हे मोठे मूर्तिपृजक असून पौराणिक व जैन हे छोटे मूर्तिपूजक 
आहेत.॥११४॥ 

(११५) मग कयामतीच्या (पुरूत्थानाच्या) दिवशी तुम्हाला (सर्वाना) उठवून उभे केले जाईल, - मं. ४, 
स्रि.१८, सूं २३, आ.!६. 

(समीक्षक) पुररुत्थानाच्या दिवसापर्य॑ प्रेते थडम्यांमध्ये राहणार की इतर एखाद्चा ठिकाणी ? जर ती 
धड़गबांत गहणार असतोल तर कुजलेलवा दुर्गधयुक्त शर्रीरामध्ये गहावे लागल्याने पृष्यात्प्यांनाही दुःख भोगावे 
लागेल. हा न्याय नमून अन्याय आहे. शिवाय प्रेते पुरण्याने सर्वत्र दुर्ग पसरून रोगराई निर्माण होईल. त्याचे 
पाप छुदा व मुसलमान यांच्या माधी वसेल. ॥ १ १५॥ 

(११६) की ज्या दिवशी त्यांच्याविरुद्ध बांच्या जिधा व यांचे हात-पाव वांच्या कार्याची साक्ष' देतील. 
परमेश्षर (तेजानेच) आकाश व पृथ्वाचा प्रकाश होय. त्याच्या प्रकाशाची उपमा अशी आहे की, जशी एक 
मेहराब आहे (व) मेहराबीत एक दिवा (ठेवलेला आहे, आणि) दिवा एका काचेच्या कंदिलात: आहे आणि 


मुस्लिम पंथाची समीक्षा पल्ममक्यावीसमीज्ञा 3». ११३ चौवावासमुल्लास 


कंदिल (इतका पारदर्शक व चकचकीठ आहे,) जणू की तो मोत्याप्रमाणे चकाकता असर एक वाराच आह. (तो 
दिवा) जैतून (ऑलिव्ह) च्या एका आशीर्वादित झाड़ा (च्या ठेला) ने जाछ़ला जाते की ते पूर्वेकडेही नही व 
पश्चिमेकडेही नाही. त्याचे तेल (इतके स्वच्छ आहे की) जरी त्याला अम स्पर्शही न कील तरीही अस्े वाटते 
की ते (आपोआप) प्रकाशू लागेल, प्रकाशावर प्रकाजञ होय. परमेश्वर आपल्या प्रकाज्ञाकडे ज्याला इच्छितो 
,.त्यालामार्ग दाखवितो. - मं., स्लि. १८, सू, २४, आ. २४, ३५. 

(स्रमीक्षक) हात, पाय बारे अवयव जड़ (अचेत्न) अस्ल्यामुके ते कथीही साक्ष देक शकत नाहीत. ही 
... गोधटसृशिक्रमाच्या किरुद्ध असल्यामुके मिध्या आहे. छुदा हा आकरिवाचीन हे काय ? कुराणामध्ये हा जो 
.-. दशंत दिला आहे तो ईश्वसला लागू पड़ नही. असले दृशंत साकार वस्तूँगा लागृ होऊ॒ शकतात, ॥११६॥ 

(११७) आणि पससेश्षरानेच सर्व ( चालत्या फिरत्या) प्राष्यांस पाण्वापासूर निर्माण केले आहे. तर 
(कित्येक) त्यातून असले आहेत की, जे आपल्या पोटावर चालतात; आणि जो कोणी परमेश्रराचा हुकूम 
मानील, म्रांग की, परमेश्षराचा हुकूप माता आणि पैगंबराचा हुकूम माता. पैगंवराच्या सांगप्याप्रमाणे चला. 
कदाचित तुम्हांवर दया केली जाईल. -म.३, मि. १८, सू २४, आ.४५, ५२, ५४, ९६. 
|... (समीक्षक ज्यापर्याच्या शरीरातसर्व मूलतत्े (पंचरमहाभूरे) दिसतात त्यांना केवक पाष्यापायून 
.. उतप्न केले अप सांगणे है कुठले तत्चज़ान ? हा तर निव्वक अडाणीपणा आहे. अल्ला वेबर पैगंबराच्याही 
आज्वेचे पालन करावे लागते. म्हणने तो खुदाचा भागीदार झाला की नाही ? असे आहे तर मग खुदा एकमेवाद्वितीय 
अहे अम्रे कुराणात का लिहिले आढे व तुम्ही उसे का म्हणता 2 ॥ १ १७॥ 

(११८) आणिज्या दिवशी आकाश फाटून ढग दिसू लागेल आणि (त्या दगातून) देवदूवाचे धोछकेच्या 
धोढके (जमिनौवर) उक्तविले जातील. तर (हे पैगंबरा !) तू नास्तिकांचे सांगणे मानू नकोस आणि कुराणा 
(च्या प्रमाणा) ने त्यांच्या मोठयया जोगने झटून सामना कर. अशा लोकांची पापे, परमेश्वर सत्कृत्यात बदलून 
टाकील आणि जो कोणी पश्चाताप करील व (त्यानंतर तो) सत्कृत्यही करील, तर तो खरोखरी परमेश्नराकडे 
बढतो. - 4.३, स. १९, सू. २५, आ.२५, ५२, ७०, ७! 

(समीक्षक) आकाश ढगांनी फाटले जाईल, ही गोष्ट कधीही छरी असू शकत गाही, आकाश हा एखादा 
मूर्तिमंत पदार्थ असता तर ते फाटू शकले असते. मु्लमागांचे हे कुराण शांतताभंग करून भांडणठंटे वाढविणारे 
आहे. महणून धार्मिक विद्वान्‌ लोक ते मानीत नाहीत. पापपुण्यांची अदलाबदल होणे हाही खासा न्याय आहे. 
तीछ आणि उड़ीद यांच्यासारखे पापपुष्य हे काय अदलाबदली करता वेणारे पदार्थ आहेत ? तोबा (पश्चाताप) 
केल्याने पापे नाहीशी होऊन ईश्षो््राप्ती होत असेल तर कोणीही पाप करावला धावरणार नाही. म्हणून वा 
सगढ््या गोट्टी ज्ञानविरोधी आहेत. ॥ १ १८॥ 

(११९) आणि आम्ही मूसाकडे आदेश पाठविला की, तू माइया सेवका (म्हणजे बनी इसराईला) मर 
रातरेरात घेकन नौध. (कारण) ठुमचा पाठलाग केला जाणार आहे. वावर फिसऔसने (लोकसमुदाव गोछा 
करण्यासाठी) शहरात जासूद पाठवून दिले. ज्याने मला उत्पन्न केले; मग तोच (र्मसंसागाच्या विघ्नांत) मला 


सत्यार्थ प्रकाश ५१३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


मार्ग दाखवितों आणि जो मला खाऊ घालतों व जो मला (पाणी) पाजतो; आणि जो (्षमाकर्ता, दयाद्नू आहे 
वत्याच्यापासून) मला तर आशा आहे की तो निवाड्याच्या दिवशी मला माझे अपराध क्षमा करील, -म.५, 
स्ि.१९, सू. २६, आ.५२, ५३, ७८, ७९, ८२. 

(समीक्षक) जर छुदाने मूसाला ईश्री आदेश पाठविला होता तर मग पुन; दाऊद, येशू व मुहम्मद यांना 
वेगवेगढ्ली पुस्तके का पाठविली ? कारण पस्मेश्नराची उक्ती व कृती ही सदैव एकसारखी व अचूक अस्ते. अशा 
स्थितीत त्याने कुराणापर॑त जी पुस्तके पाठविली वाचा अर्थ त्या आधी पाठविलेली पुस्तके अपूर्ण व रुटपूर्ण 
होती, असे समजावे लागेल. जर पूर्वाची तीन पुस्तके खरी असतील तर हे कुराण खोटे ठरते. कारण या चार 
पुस्तकांमध्ये परस्परविरोधी गो्टी आहेत. त्या पूर्णणणे खया असू शकत नाहीत. जर खुदाने आत्मे महणजे जीव 
निर्माण केले असतील तर ते मरूनहीं जातील म्हणजे केव्हा ना केव्हा त्यांचा नाश होईल, अभावही होईल ? 
परमेश्वर मनुष्यादी प्राण्यांना अन्नपाणी देत अस्लेल तर को णालाहीं रोग होता कामा नये; आणि सर्वाना समान 
खाण्यापिण्यास मिलाले पाहिजे. ग़जा वर्दाद्धी माणूम यांना उसे श्रेष्ठ व निकृष्ट अन्नपाणी मिकते तसे परमेश्षराकडून 
पक्षपाताने एकाला उत्तम अन्नपाणी व दु्नयाला निकृष्ट ख़ाणेपिणे दिले जाता कामा नये, जर परमेश्चरच 
खाऊपिऊ धालौत अप्तेल आणि पथ्यपाणी करबीत असेल तर कोणालाच कप्तलाही रोग-आजार होती कामा 
नये. परंतु मुसलमान कौरे लोकांनाही रोग- आजार होत असतात. खुदा गेग दूर कछत माणसाला निरोगी बनवत 
अस्लेल तर मुसलमानांच्या शरीरात रोग राहताच काम नये. तसा रोग राहत असेल तर खुदा चांगला वैद्य नाही. 
तो कुशल वेद्य असता हर मुसलमानांमध्ये रोगराई का झाली असती ? खुदाच मारीत असेल व जिवंत करौत 
असेल तरत्याचे पापपुष्य त्या खुदालाच लागत असणार. जरतो जन्म-जन्मांतराच्चा कर्मानुसार व्यवस्था करीत 
अस्तेल तर त्याच्या हातून कसलाच अपराध घड़त नाही. तो योग्य तेच करतो . पण जर तों पापाला क्षमा करीत 
असेल आणि कयामतीच्या रात्री न्‍्यायनिवाडा करीत असेल तर तो खुदा पाप वाढविणारा व पापयुक्त ठेल. तो 
क्षमा करीत नसेल तर कुराणातील वचन खोरे आहे असे म्हणप्याशिवाय गत्वंतर नाही. ॥ १ १९॥ 

(१२०) वृही आमच्यासारखाच मनुष्य आहेस. तू जर खरा असशील तर आम्हाला एखादा चमत्कार 
करून दाखव. (सालेहाने) साँगितले, ही सांडणी (हाच चमत्कार) होव. हिची पाणी प्यायची (एक दिवसाची) 
पाली आहे. - म.५. मि. १९, मू.२६. आ १५४, १५५ 

(समीक्षक) दगडातून सांडणी निधाली या गोश्टीवर कोणी विश्वास ठेवृ शकेल काय ? ज्यांनी तसा विश्वास 
ठेवला ते लोक जंगली होते. मांडणीची खुण देणे हा केवक जंगली लोकांचा व्यवहार आहे. ते ईश्षरी कृत्य अधू 
शकत नाही, जर हा ग्रंथ ईश्वरकृत असता तर असल्या निर्थक गोष्टी त्यात आल्या नसत्या.॥१२०॥ 

(१२१) हे मूत्र! हा तर मी परमेश्वर आहे. सामर्थ्यवान (व) बुद्धिमान: आणि तू आपली काठी (खाली) 
टाकून दे; तर जेव्हा (मूसाने) पाहिले की काठी (अशातहेने) व्रत आहे की जणू तो (जिवंत) सापच होता. 
तेव्हा त्याने पाठ फिखून पक काढला व मागे (वद्ूनहीं) पाहिले नाही. (आम्ही आज्ञापिले) हे मूसा भिक 
नकोस, माइया हजुरात (वेऊन) पैगंदर (समाधान पावतात व) भीत नाहीत. परमेश्वर (असा पर्मपवित्र आहे 


जुल्लमक्याचीसमीज्ञा 4१४...“ चौदावासमुल्लास 


मि्शयदल त्याच्याशिवाय अन्य कोणी उपास्य नाही. (आणि) तोच महान अर्शा (च्या सिंहासना) चा मालक होय. 
(आपणि पसेश्वराच्या नावानंतर) है की माइयापुढे शिस्जोरी कह नका आणि आज्ञाधीन होऊन माह््यासमोर 
हजर व्हा. - मं.५, त्रि-९% सू. २७; आ.९, १०, २६, ३१. 

(समीक्षक) ही पाहा मुसलमानांच्या परमेश्रराची आत्मएलाघा. अल्ला स्वत:च्या मुखानेच आपला 
मोठेपणा प्रांगठो, आत्सस्तुती करणे हे श्रेष्ठ सुरुपाचे काम उब्हे; मग ते खुदाचे कसे असू शकेल ? महणून तर 
जादूबे प्रयोग दाखबून खुदाने जंगली लोकांना भूरछ घातली व तो स्वत: च जंगलाचा ईक्षर बनून बसला. असली 
गोष्ट क्षय ग्रंथात-कधीच अमू श़कत नाही . जर तो मोठ्या अर्शचा म्हणजे म्ातव्या अस्मानचा (आकाशञाचा) 
पालक अप्लेल तर एकदेशी ठखो व म्हणून ईक्षर अयू शकठ नाही. बंडखोरी करणे ही वाईट गोष्ट अप्रेल तर 
खुदा आणि मुहम्मद साहेब यांनी आपल्दाच स्तुत़ीने कुराण का भरून टाकले ? ख़ुदाच्या चिथावणीने मुहम्मद 
सहेबांनी अनेक लोकांना ठार मारले, तै बंडखोरी झाली की नाही ? हे कुराण पुनरुक्ती आणि परस्परविगेधी 
गोष्टी बांत्ी भरलेली आहे-॥ १२१॥ 

(१२२) आणि (है वाचका, श्रेत्या ! तू पर्वांस' 'पाहूर विचार करतोस्त की वे (आपल्या जागी) पाय 
गोबून उभे आहेत, (बदलू शकत नाहत) पण (पुनरत्थानाच्या दिवशी) हे (पर्वत) ढग चालतात तस्ते चालू 
लागतील, हीही पत्मेक्षाची कारागिरी (होय) की, ज्याने प्रत्येक वस्तू खूप भक्रम बनविली आहे, निःसंशय जे 
काह्ी तुम्ही (लोक) करिता त्याच्याशी तो खूप पर्रिचित (खबरदार) आहे, - मं,५, हि. २०, सू २७, आ.८८ 

(समीक्षक) छान! दगांप्रमाणे पर्वत वालतात, ही गोषट कुराणवाल्यांच्या देशात घड़त असेल, इतम़ वी 
घड़त गाही आणि खुदाची खबरदारी त्यारे बंडखोर सैठानाला पकडले गही आणि शिक्षा दिली वही. याहून 
अधिक गाफिलपणा वो कोणठा 2 ॥ १ २२॥ 

(१२३) महंणून मूसाने त्या (च्या शत्र्‌) स ठोसा मारला व (तेथेच) त्याचा निकाल लावून टाकला. 
(अआणि मूमाने त्यावेली) प्रार्थना केली की, है माया पालमकर्तव्या ! (हा तर] मी आपल्यावर (मोठाच) जुलूप 
केला, तरतृमाइयाअफाधाबहल क्षमा कर. सारांश, एस श्रराने त्याच्या अपराधाची क्षमा केली. (आणि) हो 
(फारच) क्षमाकर्ता (व) दयाद्नू आहें आणि (हे पैगंबरा !) तुझा पालनकर्ता जस्ले इच्छितो तसे लोक उत्पन्न 
कर्तो व (त्याच्यातून ज्याला इच्छितो त्याला) निवडूर देतो. - ३.५, मि. २०, प्‌. २८, आ.!५.१६,६८ 

(समीक्षक) आता आणखी असे पाहा की, खिस्ती व मुसलमान याचा देव (खुदा) कसा वागतो, पैगंबर 
मूम्ता माणस़ाची हत्या करतो आणि घुदा त्याला क्षमा को, म्हणजे ते दोषेही अन्यायी आहेत की नाही ? खुदा 
आपल्या इच्छेनेच मगाला वाटेल ठशी उत्पत्ती करतो काव ? त्याने आपल्या इच्छेनेच एकाला ग़जा, दुसयाला 
देरी आणि एकाला विद्वान व दुस्नयाला अडाणी वनबिले कायु ? जर तसे असरेल तर कुराण सत्य अयू शकत 
नाही आणि खुदा अन्याय करणारा अस्ल्यामुद्ठे ईश्वर अमू शकत गाही. ॥१२३॥ 

(१२४) आणि आम्ही माणसाला आपल्या आईदापांशी चांगले वर्तन करण्याची आज़ा केली आणि 
(हिही स्मजावून दिले की) जर आईबाप तुट्यामागे ह्वासाठी झटतील की तू अशा एबाद्याला माझा जोडौदार 


सत्यार्थ प्रकाश ५१५ महर्षि दवानंद सरस्वती 


| ज्या (च्या ईश्वरी जोडीदार होष्या) चे तुजपाशी कोणतेही ज्ञान (युक्त प्रमाण) चनाही; तर (या । 
गोष्टीत) वृत्यांचे सांगणे मान नकोस, तुम्हा (सर्वा) स मजकड़े पसून येणे आहे आणि आम्ही नहला त्याच्या 
लोकांकड़े (पैगंबर कून) पाठविले; तर तो पन्नास वर्षे कमी हजार वर्षे त्या (लोकांत) राहिला, - मं.५, मि. २०- 
२१, म्‌.२९, आ.८, १४. 

(समीक्षक) आईवापांची सेवा करणे चांगले आहे. आम्हाला देवासमान किंवा प्रतिपरमेश्वर माना असे 
त्यांनी सांगितले तर त्यांचे म्हणणे न ऐकणे हेही योग्यच होव. परंतु आईबापांनी खोटे बोलण्यासारख्या वाईट 
गोष्टी करायला सांगितल्या तर त्यांची ती आज्ञा पाछलली पाहिजे काय ? म्हणून है वचन अर्े चांगले व अर्धे वाईट 
आहे, गृह (नोहा) वार पैगंबरांनाच खुदा जगात पाठवितों काय ? मग इतर जीवांना कोण पाठवितों ? जर 
सर्वाना तोच पाठवीत असेल तर सगछेच पैगंबर का होत नाहीत ? आणि जर जुन्या का माणसांचे आयुष्य 
हजार वर्षाचे होते तर आता तेवढ़े आयुष्य का असत नाही ? म्हणून ही गोष्ट बरोबर नाही. ॥ १ २४॥ 

(१२५) पसमश्वरच सृष्टीस प्रथम निर्माण करतो; व नंतरही तोच (याच तर्ची) मृष्ी दुसययांदा निर्माण 
करत. नंतर तुम्ही (सर्व लोक) त्याच्याकडे पालटून नेले जाल; आणि त्यादिवशी (पुनरुत्थानाची) घटका 
कायम होईल त्यादिवशी पापी लोक निराश होकन जातील. मग ज्योती विश्वास धरला व चांगली कामेही केली, 
ते तर (स्वर्गाच्या) बागेत असतील व आनंदी आनंद पावत अस्रतील आणि जर आम्ही (असा) वारा चालवूव 
हे लोक शेत पिवे (पडलेले) पाहतील, जे लोक समज बाक़गीत नाहीत त्यांच्या मनावर परमेश्वर अशाच तरेने 
मोहरलावून टाकीत असतो, - मं.५, मि. २१, मू ३०, आ.११,१२,१५.५१,५९. 

(समीक्षक) अल्ला सृष्टीची उत्पत्ती दोनदा करतो, तिसयांदा करीत नाही, हे खरे असेल तर पहिल्‍्या 
उत्पत्तीच्यापूर्वी आणि दुम्न्या उत्पत्तीच्यानंतर तो रिकामा बसून राहत असणार; आणि एक-दोनदा उत्पत्ती 
केल्यानंत्र त्याचे सामर्थ्य संपून जात असणार अधवा निर््थक होत असणार. न्यायनिवाड्याच्या दिवशी पापी 
लोक निराश होत असतील तर ती चांगली गोष्ट आहे. परंतु याचा अर्थ अस्रा तर नव्हे ना की मुसलमानांखेरीज 
इतरसर्वाना पापी समजून निराश केले जाईल ? कारण कुराणामध्ये अनेक ठिकाणी मुस्लिमेतरानाच पापी असे 
म्हटलेले आहे. बागेत ठेवणे आणि दागदागिन्यांनी सजविणे हाच मुसलमानांचा स्वर्ग अग्लेल तर तो 
इहलोकासारखाच झाला. तेथे मात्ठी व सोनारही असतील अथवा खुदाच माही, सोनार कौरेंची कामे करीत 
असल. एबाद्याला कमी दागिने मिक्वाले तर चोरीही केली जात असेल आणि मग चोरी करणायाना खुदा 
स्वर्गतून नरकातही पाठवित असेल. अस्े होत असल्यास, 'सदैव स्वर्गात ऱहाल', हे खुदाचे आश्रासन: खोटे 
ठरेल. शेतकययांच्या शेतीवरही खुदाची दृ्टी आहे. ही विद्या शेती करण्याच्या अनुभवातूनच प्राप्त होत असते. 
खुदाने आपल्या ज्ञानाच्या जोरावर साया गोष्टी जाणून घेतल्या अस्तील तर अशी भीती घालगे महणजे। घर्मेंड 
दाखविणेच आहे. अल्लाने जीवांच्या अंत:करणांवर मोहर ठोकून त्यांच्याकडून पाप करविले असेल तर त्या 
पापाची जबाबदारी खुदावर आहे. ती जीवाल्यांवर ये शकत नाही. ज्याप्रमाणे जय अथवा पराजय ही सेनापतीची 
जबाबदारी असते त्याप्रमाणे साय्या पापांची जवाबदारी खुदावरच वेऊन पड़ते. ॥ १ २५॥ 


उु्ल्मफ्थाकसमीश्ञा ५६. चौदावासपुल्लास ५१८ समुल्लास 


> १२६) ही (त्याच) पुस्तक (म्हणने कुराणा) ची महावाक्ये होत की, ज्यांत बुद्दी (व शहाणपर्णा) च्या. 
गो्टी आहेत. त्यानेचर आकाशाला (जप) तुम्ही (लोक) पाहता (ते) स्तंभाविना बनवून उभे केलें आहे आणि 
(त्यानेच) पृथ्वीत (भारी अचल पर्वताचे) नांगर टाकले आहेत की ती (कोठे) तुम्हासह (एकीकडे) कलून पड़ 
नये. का तू या (गो्टीवर) नजर केली नाहीस की, परमेशरच रात्री (च्या एका भाग) स॒ दिवसात दाखल 
करतो आणितोच दिवसाला रात्रीत दाखल करतो. का तू (या गोषटीचे) अवलोकन केले नाहीस की, परमेक्षराच्याच 
कृपेने गलवतसमुद्रात चालते, की आपल्या (परम सामर्थ्याच्या) कित्येक निशाण्या तुम्हा लोकांस दाखवाव्या, 

>मं.५, सि.२१,मू ३१, आ.२, १०, २९, ३१ 

(समीक्षक) वाहवा ! किती युक्तियुक्त अहे हा ग्रंथ ! त्यामध्ये विज्ञानाच्या विरुद्ध असणाया गोष्टी किती 
ठामपणे सांगितल्या आहेत पाहा. आकाशाची उत्पत्ती, त्याला खांवाचा आधार असण्याची शंका आंणि 
पृथ्वीला स्थिर ठेवण्यासाठी पर्वताची आवश्यकता कौरे गोष्टी किती हास्यास्पद आहेत ! ज्याला धोड़ीफार 
विद्या अवगत झाली असेल त्याने असले लिखाण कधीच केले नसते आणि त्यावर विश्वास ठेवला नप्तता, जेथे 
दिवस असतो हैथे रा्र नसते व जेथे रा्र तेथे दिवस नसतो. वा दोन अवस्थांचा एकमेकींमध्ये प्रवेश करण्याचा 
उल्लेख केला आहें. ही अत्यंत अडाणीपणाची गोषट आहे. त्यापुे कुराण हे ज्ञानाचे पुस्तक अधू शकत नही, 
नौका माणसांकडून क्रियाकौशल्याने चालविल्या जातात की, त्या खुदाच्या कृपेने चालतात ? त्या ईश्वरी कृपेने 
चालतात असल लिहिणे ही ज्ञानविशोधी गोषट नब्हे काय ? लोखंडाची किंवा दगढ़ाची नौका बनबून ती समुद्रात 
सोडली तर ती खुदाची निशाणी असली तरी बुडेल की नाही ? वाचा अर्थ अ्ता की, है पुस्तक कोणाही 
विद्वानाने अथवा ईश्वराने रचलेले असू शकत नाही. ॥ १२६॥ 

(१२७) आकाशापासून (ते) पृथ्वीपय॑त तोच (प्रत्येक) कामाची व्यवस्था लावतो. मग तुम्हा लोकांच्या 
(इ्हलौकिक) गणनेच्या ( अनुरोधाने) हजार वर्षच्या मुदतीचा एक दिवस होईल. हाच (तरफ्मेश्रर अहट व दुष्ट 
अश्ञा सर्व) गोष्टीचा ज्ञाता, परम समर्थ (व) दवादू्‌ (असा आहे) वमग त्याने त्या (च्या' पुतत्न्या) स दुरुस्त 
बनविले वत्यात आपल्या आत्यास फुंकले. सोग की, मृत्यूचा दूत ज्वाला तुम्हावरजेमलेले आहे तोच तुमचे 
प्राण हरण करतो आणि जर आम्ही इच्छिले हर प्रत्येक मनुष्याला संदृदुद्ी देतो; परंतु गोष्ट सिद्ध होझनच 
राहिली की 'जिन्न', दैवत व मनुष्ये या सर्वानीही मी 'जह्॒नम' (नरक) भरून टाकीन, - #५, हि! मु ३२, आ५, 
६, ९, ११, १३. 

(समीक्षक) आता है पूर्णपणे सिद्ध झाले की, मुसलमानांचा खुदा माणसासारखा एकदेशी आहे कारण 
तो सर्वव्यापक असता तर तो एका ठिकाणाहन सर्व व्यवस्था पाहोणे आणि चढणे-उततरणे या गो्टी का कीत 
राहिला अम्नता ? खुदा देवदूतांना पाठवीत असेल तरीही वो एकदेशीच ठरतो. तो स्वतः आकाशात लोंबकछत 
बसला आहे आणि देवदूवांगा धावपक करायला लावतो आह. देवदूवांनी लाच घेऊन एखादा घोटांछा केला 
किंवा एखाद्या मृताला सोड़ून दिले तर खुदाला काय कक्रणार ? जो सर्वज्ञ व सर्वव्यापक अस्रेल त्यालाच या गो्टी 
कह्रणार. पण तो काही ठसा नाही. तो तसा असा तर देवदूतांना पाठविष्यांची आणि अनेक लोकांची अनेक 


सत्वाध्रिकाश 7७... उहकिद्वनसवती महर्षि दयानंद सरस्वती 


हक १२६) ही (त्याच) पुस्तका (म्हणने कुराणा) ची महावाक्ये होत की, ज्यांतबुद्धी (4 शहाणपणा) च्या. 
गोष्टी अहेत. त्यानेंच आकाशाला (जसे) तुम्ही (लोक) पाहता (ते) स्तंभाविना बनवून उप केले आहें आणि 
(त्यानेच) पृथ्वीत (भारी अचल पर्वताचे) नांगर ठाकले आहेत की ती (कोठे) तुम्हांसह (एकीकडे) कलून पड़ 
नये. का तू या (गोष्टीवर) नजर केली नाहीस की, परमेश्वरच रात्री (च्या एका भाग) मर दिवसात दाखल 
करतो आणि तोच दिवसाला रात्रीत दाखल करतो. का तू (या गोष्टीचे) अवलोकन केले नाहीस की, पसमेक्षराच्याच 
कृपेने गलबतसमुद्रात चालते, की आपल्या (परम साम्थ्याच्चा) कित्येक निशाण्या तुम्हा लोकांस दाखवाव्या: 

>मे५, मि.२१,सू ३१, आ.२, १०, २९, ३१. 

(समीक्षक) वाहवा ! किती युक्तियुक्त हे हा ग्रंध ! त्यामध्ये विज्ञानाच्या विरुद्ध असणाया गोष्टी किती 
ठामपणे सांगितल्या आहेत पाहा. आकाशाची उत्पत्ती, त्याला खांबाचा आधार असण्याची शंका आणि 
पृथ्वीला स्थिर ठेवण्यासाठी पर्वताची आवश्यकता बारे गो्टी किती हास्यास्पद आहेत ! ज्याला थोड़ीफार 
विद्या अवगत झाली असल त्याने असले लिखाण कधीच केले नसते आणि त्यावर विश्वास ठेवला नतता, जेथे 
दिवस असतो तेथे रा्र नसते व जेथे रा तेथे दिवस नसतो. वा दोन अवस्थांचा एकमेकीमध्ये प्रवेश करण्याचा 
उल्लेख केला आहे. ही अत्यंत अडाणीपणाची गोष्ट अहे. त्यामुक्े कुराणहे ज्ञानाचे पुस्तक असू शकत नाही, 
नौका माणसांकडून क्रियाकौशल्याने चालविल्या जातात की, त्या खुदाच्या कृपेने चालतात ? त्या ईश्वर कृपेने 
चालतात असे लिहिणे ही ज्ञानविरेधी गो नब्हे काय ? लोखंडाची किवा दगढाची नौका बनवून ती समुद्रात 
सोडली तर ती खुदाची निशाणी असली तरी बुडेल की नाही ? याचा अर्थ अस्रा की, हें पुस्तक कोणाही 
विद्वानाने अथवा ईश्षराने रचलेले अमू शकत नाही. ॥१२६॥ 

(१२७) आकाशापासून (ते) पृथ्वीप्॑त तोच (प्रत्येक) कामाची व्यवस्था लावतो. मगतुम्हा लोकांच्या 
(इहलौकिक) गणनेच्या ( अनुरोधाने) हजार वर्षाच्या मुदतीचा एक दिवस होईल, हाच' (तरफ्रमेश्वर अहृट व दुष्ट 
अशा सर्व) गो्टीचा ज्ञाता, परम समर्थ (व) दवाब्नू (असा आहे) व मं त्याने त्या (च्या पुतत्नया) स। दुरुस्त 
बनविले वत्यात आपल्या आत्ययास फुंकले. संग की, मृत्यूचा दृत ज्याला तुम्हावरनेमलेले आहे तोच तुमचे 
प्राण हरण करतो आणि जर आम्ही इच्छिले तर प्रत्येक मनुष्याला संदृदुद्धीदेतों; परंतु गोष्ट सिद्ध होझनच 
राहिली की 'िन्न',दैवत व मनुष्ये या सर्वानीही मी 'जहल्नम' (नरक) भरून टाकीन, - ५ घि.३॥, मू३२, ऑ.९, 
६, ९, १९, १३. 

(समीक्षक) आता हे पूर्णपणे सिद्ध झाले की, मुसलमानांचा खुदा माणसामतारखा एकदेशी आहे, कारण 
ते सर्वव्यापक असता तर तो एका ठिकाणाहन सर्व व्यवस्था पाहोणे आणि चढणे-उतरणे या गोही का करीत 
राहिला अस्तता ? खुदा देवदूतांगा पाठवीत अस्लेल तरीही तो एकदेशीच ठरतो. तो स्वतः आकाशात लोंबकछत 
बसला आहे आणि देवदूतांना धावपक करावला लावतो आहे. देवदूवांनी लाच धेऊन एखादा घोटांछा केला 
किंवा एखब्या मृताला सोडून दिले तर खुदाला काय कक्रणार ? जो सर्वज्ञ वसर्वव्यापक असेल त्यालाच या गोही 
कक्रणार. पण तो काही तसा नाही. तो तसा असता तर देवदूतांना पाठविष्यांची आणि अनेक लोकांची अनेक 


सत्यार्धप्रकाश ५१७ महर्षि दवानंद सरस्वती 


प्रकारे परीक्षा घेण्वाची काय गरज होती ? त्याने पाठबिलेल्या देवदूतांना परत आणपण्यादी व्यवस्था करप्यास 
त्याला एक हजार वर्षे लागतात, वावरन ते सर्वशक्तिमाननाही है सिद्ध ते. एादा दूत मृत्युदुतअसेल तरत्या 
दूहाला मारणाण कोणता मृत्यू आहे ? जरतो. अपर असेल तर अमसत्वाच्या बाबतीत तो खुदाचा सहभागी किंवा 
ईश्वस्तुल्य ठस्तो. एक देवदूत एकाच वे्ली नरक भरण्यासाठी जीवांना उद्युक्त कर शक नाही आणि त्या 
लोकांनी काही पाप केलेले नसताना आपल्या मर्जीनुसार त्यांना नरकात ढकलून जो त्यांना दुःख देतो व गंपत 
पहतो तो खुदा अन्यायी व निर्दय आहे. अशा गोष्टी ज्या पुस्तकात अम्ल हे एखाद्या। विद्वानाने अथवा ईश्वरने 
लिहिलेले असणे शक्य नाही आणि जो दवाहीन व न्यायहौन आहे, तो कधीच ईश्वर असू शकत नाही.॥१२७॥ 

(१२४) सांग की, जस्तुम्ही मृत्यू किंवा मे जाण्या (च्या भीती) ने पढून जाल तर ( हे पद्कूत जाणे) 
तुम्हांस केव्हाच (काहीही) फायदा देणार नाही. अहो पैगंबराच्या पल्यानो ! तुमच्यातून जी कोणी एजादी 
उधडडउ्घड गैरशिस्त वर्तगूक करील तिला दुहेर शिक्षा दिली ज़ाईल आणि परे श्षतसमीप ही (एक) सोपीशी 
(गोष्ट) होय. -मं.५, सि-२१, सू.३३; आ१६, ३० 

(समीक्षक) लढाईच्या वेली कोणी पहून जाऊ नये, आपला विजय व्हावा, मरणाला कोणी भिकनये; 
आपले ऐश्नर्य वाढाबे व आपल्या पंथाचा प्रसार व्हावा म्हणून हे मुहमदसाहेवांनी लिहिले-लिहविले असावे 
आपणि पल्यांनी गोषा न करता निर्लजपणे येऊ नये असे म्हणाववाचे असेल तर पैगंबर साहेबांनी स्वतः तसे का 
करे ? (म्हणजे गोषा न धेता बाहेर का यावे ? ) या ुरद्यावहल पत्यांना शिक्षा व्हावी आणि पैगंबससाहेबांनी 
सहीसलामत सुटून जावे हा कुटला व्याव 2॥ १२८॥ 

(१२९) आणि आपल्या घरात बसून राह: (आपला शृंगार इत्राता दाखवीत फिरू नका.) अल्ला 
आणिस्सूल यांच्या आज़ेचे पालन करा: त्यांच्याखेरीज इतरांची आज्ञा मानू नका. मगजेक्ा जैदने तिजकडून 
(आपला) हितसंबंध सोडून दिला: (म्हणने तिला काडी मोडून दिली) तेव्हा आम्ही तुझ्याशी तिचा विवाह 
लावून दिला; की जेणेकरून (सर्व) मुसलमानांचे दत्तक जेव्हा आएल्या ख्लियांकदून हितसंबंध' स्रोडून देतील 
हेल्हा मुसलमागांस त्यांच्या (सोडलेल्या) दिया (शो लत कहन पैष्या) त ( 'कोष्याही तड्ेची) अडचण राह्‌ 
नये आणि परमेक्षयाचा हुकूम तर पुरा होऊनच राहतो - पसेक्षाने! पैगंबरासाठी जी गोष्ट ठखून दिली असेल ती 
(करण्या) त पैगंबरास काही हरकत नाही: मुहम्मद तुमच्या पुरुषांतून कोणाचाही वाप नहीं; आणि को णतीही 
मुसलमान ख्री जर ती आपल्या जीवाला पैगंबरास अर्पण करून टाकील (महणजे ख्लीधनावाचून विवाहसंबंधात 
पेऊ इच्छिल) तर (ही गोष्ट) खास तुझयासाठीच आहे: तू आपल्या ब्रियांतृर जिला इच्छिशील, (व तिला 
आपल्वापासून) अलग ग़खावेस आणि जिला इच्छिशील (हिला) 'तृआपल्याजवक्र राखावेस, तर (वातही) 
तुजवर काही पाप नाही. अहो मुसलमानांनो ! पैगंबराच्या घरात शिरतजाऊ नका. - मं.५, दि.२३ गु३३, आ.३३; 
इ७३८:४०/५०,५१५३: 

(समीक्षक) ख्रीने घरात कैच्याप्रमाणे आणि पुरुषांनी मोकलेपणाने वावगवे ही अत्यंत अन्वावाची गोषट 
आहे. शुद्ध हवेत श्वास घ्यावा, देशामध्ये भ्रमण करावे, सृष्टीतील: 'अनेक गोष्टी पाहाव्या अशी इच्छा ख्िवांच्या 


उुह्तिमक्धाकीसमीज्ञा ५१८. चौदावासमुल्लास ५१८ समुल्लास 


मनात उत्पन्न होत नसेल काव ? या अपराधामुछेच मुसलमानाची मुले विशेषकरून उनाडट प्यू व विषयासक्त 
अस्तात. अल्ला आणि रसूल वांच्या आज्ञा परम्परविदधी व विसंगत आहेत की युसंगत ? जर त्या एकच व 
युसंगत असतील कर दोघांच्या आज़ेचे पालन करा, अप्रे ग्रांगणे निरर्थक आहे आणि जर त्या पर्परविरोधी व 
वेगवेगब््या अस्तील तर त्यांतील एक छरी वदुसरी खोटी अप्रणार. म्हणने एकजण खुदा व दुसरा सैतान आहे 
अस्ले छल: क्रीही वो ईश्षराचा भागीदार किंवा प्रतिईक्षए ठरेल. कुरणातील खुदा, पैगंबर व कुराण यांची धन्य 
होय, ज्याला दुस॒न्चाचे हित नष्ट करन आपला स्वार्थ साधणे इश वाटते तो त्या हृषटीने डावपेच करतो. या 
आयतीवरून मुहम्मदसाहेब अत्यंत विषयायक्त होते असे सिद्ध होते, जर ते तसे नसते तर त्यांनी आपल्या दत्तक 
मुलाच्या बायकोला म्हणजे स्वत:च्या सुनेला आपली बायको कशी वनवली अस्रती ? असलया गोष्टी 
करणायाच्या बाबततीत खुदाही पक्षपाती बनला आणि त्याने अन्यावाला न्याय ठरविले. जंगली लोकही आपल्या 
मुनेशी लान करीत नाहीत, छुदाने पैगंबशला विषयासक्त बनून कामुक चाे करण्यास मुलौच प्रतिबंध केला 
नाही, ही केवक भयंकर अन्यावाची गोष्ट आहे ! जर नवी हा कोणाचा बाप नब्हता तर जैद हा कोणाचा दत्तक 
मुलगा होता ? आणि अस्ते का लिहिले ? याचा अर्थ एबढाच की, ने पैगेबर्साहेब खुद आपल्या पुनेशी 
शरीरसंबंध ठेवण्यास कचरले नाहीत ते इतर बायकांच्या बाबतौत कसे काय दूर गहिले अप्रतील ? एवडा 
धूर्तपणा वापरला असला तरी जी गोष्ट गिद्र आहे ठिची निंदा झाल्याखेरीज ग़हत नाही. एखादी परी 
पैगंबरावर फिदा होठ त्यांच्याशी लन करू इच्छित अस्तेल तर तेही शा्रसंमत। (हलाल) समजावबाचे काय ? 
पैगंबर वाटेल त्या बायकोला वायावर सोडून देर शकतो परंतु पैगंबर अपराधी असला हरी त्यांच्या बायका 
त्याला प़रोड़ू शकत नाहीत ही तर महाअर्ध॑माची गोषट हे. ज्याप्रमाणेपैगंबरांच्या घरात इतर को णा पुरुपाने 
व्यभिवाराच्या विचाराने प्रवेश करू नये, त्याप्रमाणे पैगंवर साहेबांनीही कोणाच्या घरात प्रवेश करता कामा 
नये, नबीनी वाटेल त्याच्या घरात बेधडक घुस्तावे आणि करीही ते मन्‍्माननीय समजले जावेत काय ? अस्ा कोण 
अंत:करणाचा आंधक्रा आहे की, जो या कुराणाला ईश्वरकृत, मुहम्मद साहेबांना पैगंबर आणि कुराणोक्त 
ईश्वराला पर्मेश्ररमानृ शकेल ? अशा तर्कशुनय, धर्माविरोधी गोरी बुक्त असलेल्या वा पंधाला (इस्लामला) 
अरबस्थान बारे देशातील लोकांनी कमे काय स्वीकारले ही मोटी आश्षर्याची गोष्ट आहे; ॥ १२९॥ 

(१३०) आणि तुम्हांस हे शोभत नाही की तुम्ही पसमेक्षराच्या पैगंबरास इजा च्ावी आणि हेही (शोभत) 
नाही की, त्याच्या मागून कधीही तुम्ही त्याच्या द्नियांशी विवाह करावा. पस्मेश्वरासमीप ही मोठी (गैर) गो्ट 
आहे. ने लोक परमेश्वर व त्यांचा पैगंबर वास (कोणत्याही त्हेची) इजा देतात त्यांच्यावर इहलोक व परलोक 
वा (दोहों) तपरमेक्षराचा शाप होव आणि जे लोक मुसलमान पुरुष व मुसलमान ख्िया बांस त्यांनी काही कपूर 
केल्यावाचून (उगीच तोहमत लाबून) इज देता, तर ते (खो) तुफान व धडघडीत पाप यांचे ओझ्षे (आपल्या 
मानेवर) लादून पेतात. (मग) त्यांची अशी दशा होईल की, (चोहोकडून) धुतकारलेले, जेथे मिल्लेल तेथे 
पकड़ले व मारून त्यांचे तुकडे तुकडे उडबून दिले तर हे आमच्या पालनकरत्या! त्वाना दुष्पट शिक्षा दे आणिं 
त्योना (पोठ्यात) मोठा शाप दे. - 4.५, सि.२२, सु ३३, आ.५३, ५७, ५८, ६१. ६६८ 


सत्यार्थ प्रकाश ६१९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(समीक्षक) वाहवा ! खुदा आपले ईश्वरत्व धर्माला अनुसरून, समतेच्या स्वरूपात व्यक्त करीत आहे 
काय? उदाहरणार्थ, पैगंबराला कोणी दु:ख देऊ नये, हे खुदाचे सांगणे योग्य आहे परंतु पैगंबरानेही इतरांना 
दुःख देऊ नये म्हणून त्याच्यावर काही निर्बध लादगे हेही आवश्यक होते. तसे त्याने का केले नाही ? अल्लाला 
कोणी दुःख दिल्यास तो (आल्ला) ही दु:खी होतो काय ? ते असेल तर तो ईश्वर असू शकत नाही. अल्ला 
आणि स्पूल यांना दुःख देण्यास प्रतिबंध केल्याने अल्ला व स्मूल हे मात्र वाटेल त्याला दु:ख देष्यास मोकके 
आहेत अस्े सिद्ध होत नाही काब ? मुसलमानांता व त्यांच्या बायकांना दु:ख देणे जितके वाईट आहे. तितकेच 
मुस्लिमेतरंना दुःख देणेही नक्कीच वाईट आहे. ही गोषट जर ते मानीत नसतील तर ते पक्षपाती आहेत. सायया 
जगात हाहाकार माजविणारा खुदा आणि त्याचा नबी दोयेही धन्य होत ! यांच्यासारखे निर्दय प्राणी जगात फारच 
धोडे अप्तील. मुस्लिमेतर लोक जेथे सापडतील तेथे त्यांगा पकडावे व मारून टाकावे अस्ले कुराणात सांगितले 
आहे. अशीच आज्ञा इतर पंधातील लोकांनी मुसलमानांच्या वाबतीत दिली तर वी गोष्ट मुसलमानांगा आवडेल 
काय ? जो पैगंबर परमेश्वराकडे अशी प्रार्थना करतो की, “तू मुसलमानांच्या दुष्पट दुःख मुस्लिमेतरांा दे." 
तो केवढा हिंसक असला पाहिजे, हीही पक्षपाताची, मतलब साधूपणाची (स्वार्थस्राधूपणाची) व अत्यंत 
अधर्माची गोष्ट आहे. यामु्ेच अजूनही मुस्लमानांमधील पुष्कछसे लबाड व गुंड लोक असली कृत्ये करप्यास 
मुद्लीच मागे पुढ़े पाहत नाहीत. माणसाला चांगले शिक्षण मि्वाले वाही तर तो पशु सारखाच जगतों, हे 
खरे आहे.॥१३०॥ 

(१३१) आणि परमेश्ररच असा (परम समर्थ) आहे की, तो वार चालवितो व वा ढगांना उभारतो, मग 
ढगांना आम्ही अशा शहराकढ़े हाकून लावतों की, जे (पाण्याच्या अभावामुद्के) मृत (म्हणजे पडीत पडलेले) 
आहे. मग आम्ही पावसाच्या द्वारे जमिनीस तिच्या मृत अवस्थेतृून सजीव (व टवटवीत) कछन ठाकतो. अशाच 
प्रकारे (लोकांचेही पुनरुत्थानाच्यावेत्ली जिवंत) उठणे होईल की, त्याने आम्हांस आपल्या कृपेने राहणान्या 
(अशा) घरात आणून उतरविले की, तेथे आम्हाला (कोणत्याही तर्चे) श्रम पोहचत नाहीत व वेथे आम्हांस 
(कोणत्याही प्रकारचा) थकवा लागतनाही. - मं.५, मि.२२, सू.३५, आ.९, ३५. 

(समीक्षक) वाहवा ! काय खुदाची फिलासाफी ! तो वान्याला पाठवितो आणि ढगांना उठवून इकडे- 
तिकड़े फिरवितो ! आणि खुदा त्यादवारे प्रेतांना जिवंत करीत फिरतो. ही गोषट ईश्वराच्या बाबतीत कधीच घडू 
शकत नाही. कारण ईशक्षराचे काम निरंतर एकसारखे होत असते. घरे वांधल्याशिवाय तयार होत नाही आणि जी 
गोष्ट बनविली जाते ती सदैव राहू शकत नाही. ज्याला शरीर असते तो परिश्रमाविता दुःखी होतो आणि 
शरीरधारी रोगी झाल्याशिवाय राहत नाही. जो एका ख्रीशी समागम करतो त्याला आजार झाल्याशिवाब राहत 
नाही. तर मग जो अनेक ख्ियांशी शरीससंबंध करतो त्याची काय दुर्दशा होत असेल? म्हणून मुसलमानांचा 
स्वर्गातील मुक्कामही सदैव सुखदायक असू शकत नही. ॥ १३१॥ 

कुराण खुदाची रचना नव्हे 

(१३२) कुराण ज्यात (सर्वस्वी) शहाणपणाच्या गो्टी आहेत त्याची शपथ की, (हे मुहम्मद) काहीच 
संशय नाही की (इतर) पैगंवरांपैकीच तृही (पैगंबर) आहेस. (आणि धर्माच्या) सरक मार्गावर आहेस. (हे 
कुराण) सामर्थ्यवान (व) दाद (पसमेश्वराने) प्रकटिले आहे. -मं.५. सि. २३, सु ३६;आ-२-५ 


मुल्लिमप्ंधाकीसमीक्षा |. १२०...“ चौदावासमुल्लास 


छू आता पाह्म ! हे कुराण ईश्विरनिर्मित असते तर ईश्वराने कुराणाची शपथ का घेतली अस्रती ? 
नबी हा ईश्वराने पाठविलेला अस्तता तर तो आपल्या दत्तक मुलाच्या बायकोवर मोहित का झाला असता ? 
कुराणावर श्रद्धा असणारे लोक सन्मार्गावर आहेत असे म्हणणे हा नुसता शाब्दिक खेल आहे. कारण सत्यावर 
श्रद्धा ठेवणे, सत्य बोलणे, सत्याचरण करणे, पक्षपातरहित न्याय-धर्माचे आचरण करणे आणि याविरुद्ध 
अप्तणान्या गोष्टीचा त्याग करणे वगरे गोष्टी ज्यामध्ये आहेत तोच सन्मार्ग असतो. परंतु कुरणात आणि 
मुसलमानांच्या व त्यांच्या खुदाच्या स्वभावात्च वा गोष्टी नाहीत. पैगंबर मुहम्मदसाहेब हे सर्वाहन श्रेष्ठ असते तर 
ते सर्वाहुन अधिक ज्ञानवान आणि शुभगुणांनी युक्त उसते काय ? म्हणून एखादी मात्छीण जशी आपली बोरे 
आंबट आहेत अप सांगत नाही तशीच ही गोश आह. ॥ १३२॥ 

(१३३) आणि (मगदुस्यांदा) कर्णा फुंकला जाईल. तेव्हा एकदम (सारेच्या सारे) थडग्यांतून (बाहेर 
पडून) आपल्या पालन कर्त्याकड़े धावू लागतील आणि त्यांचे पायही साक्ष देतील. त्याचे काम तर अस्ते आहे 
की, जेब्हा तो कोणत्याही वस्तूचा संकल्प करते तेव्हा तो ठिला केव् (एवढेच) स़ांगतो की 'हो' व ती होकन 
जाते, - मं.५, मि. २३, दू.३६, आ.५३, ६५, ८२. 

(समीक्षक) आता या असंबद्ध गो्टी ऐका ! पाव कधी साक्ष देक शकतात काय ? त्यावेद्ली खुदाशिवाय 
कोण होता की, ज्याला आज़ा दिली ? ती कोणी ऐकली ? आणि कोण (काय) बनले ? जर खुदाशिवाय दुसरे 
कोणी नसेल तर हे वचन खोटे ठरते आणि जर कोणी असेल तर 'खुदाशिवाय दुस्ती कोणतीच वस्तू नब्हती व 
खुदाने सर्वकाही निर्माण केले,' हे वचन खोटे ठरते.॥१३३॥ 

(१३४) त्रांच्यांत स्वच्छ मद्याचा प्याला ( चौफेर) फिरला जात अ्लेल. (ते मद्य) पांढे शुप्र (असून) 
पिणारास्त (फार) स्वाद देईल आणि त्यांच्यापाशी खाली नजर राखणाया मोठमोठया डोल््यांच्या (अप्सरा) 
अस्रतील की, जणू त्या (शहामृगाची) अंडी होत की वी (सांभाकून) पड़द्यात ठेवलेली आहेत. आता पुढे 
आम्हाला मरवयाचे नाही आणि काही संशय नाही. 'लूत' या अर्थात पैगंबरापैकीच आहे. आम्ही लूबला व 
त्याच्चा कुदूंबाला (शिक्षेतृन) वाचवून घेतले. पण (त्याची) म्हातारी (बायको) मागे राहणायांत (राहुन गेली) 
होती. मग आम्ही इतरांचा विध्वंस करन टाकला. - बं.६, मि.२३, मू.३७, आ.४५, ४६, ४८, ४९, ५८, १३३-१३६ 

(समीक्षक) काय हो महाराज ? वेधील मुसलमान दारू वाईट (त्याज्य) आहे. परंतु त्याच्या स्वर्गात तर 
दारूच्या नद्या वाहतात. इहलोकी कसेबसे मद्यपान निषिद्ध ठरविले, ही गोषट चांगली अहे. परंतु इहलोकाऐवजी 
त्यांच्या स्वर्गात फारच वाईट गोष्ट आहे. बहा ब्वियांच्चा वास्तव्यामुल्के तेथे कोणाचे चित्त ठिकाणावर राहत 
नसावे. शिवाय महाभयंकर रोगही होत असतील. हेथे राहणारे शरीरधारी अस्रतील तर ते अवश्य मस्तीलं आणि 
जरते शरीरधारी नसतील तर ते भोग-विलासच करू शकणार नाहीत. त्यामुढे त्याच्या स्वर्गात जाणे व्यर्थ आहे. 
जरतुम्ही लूतला पैगंबर मानीत असाल तर बायबलात असे लिहिले आहे की, लूतच्या मुलीनी त्याच्याशी 
समागम करून दोन मुलांना जन्म दिला ही गोष्ट खरी मानता की नाही ? जर खरी मानत असाल तर अशाला 
पैगंबर मानणे निरर्थक आहे ! आणि अशा माणसाला व त्याच्या साथीदारंना खुदा मुक्ती देत असेल तर तो 
खुदाही तसलाच आहे. कारण म्हातारीची गोष्ट सांगणारा आणि पक्षपाताने इतरांता ठार मारणाग खुदा कधीही 
ईश्वर असू शकत नाही, असला खुदा मुसलमानांच्या घरातच राहू शकतो. अन्यत्र राहू शकत नाही. 


सत्वार्थ प्रकाश ५२९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(१३५) सर्वकाल राहणाच्या (स्वर्गाच्या) बागा की ज्यांची दर त्यांच्याम़ाठी (पहिल्यानेच) उधडलेली 
अस्तील, (आणि ते) त्यात तक्‍्ये लावून बनतील, तेथे पुष्कक फे व पेये मागवितील आणि त्यांच्यापाशी 
खाली नजर रखणान्या ( पत्या) अस्ततील. (व त्यात मौज ही की त्या त्यांच्या) समववस्कही (अस्तील.) 
तात्पर्य एकृण एक सर्वच देवदूतांनी सांग नमस्कार घातला. पण (एक) इब्लिस (सैतान) (मात्र नमला नाही) 
की तो अभिमानात येऊन गेला व नास्तिकांपैकी होऊन बसला. परमे श्वराने (इब्लिसला) विचारले की, 'हे 
इब्लिसा, ज्या वस्‍्तूला मी आपल्या हातांनी बनविले त्या (वस्तू) स साशंग नमस्कार घालण्यापासूत तुला 
कोणत्या वस्तने प्रतिबंध केला ? काय तृ शेखीत येऊन गेलास की तू (खरेखरीच) बडा लोकापैकी आहेस?' 
तो ऋणाला, 'मी त्याच्यपेक्षा फारच श्रेष्ठ आहे. पला तू अनीतून वनविलेस व त्याला मातीतून बनविलेस.' 
(फरमेश्राने) सांगितले, 'तू येधून नीध (चालता हो !); की तू धोंडमार करून पिटाहला जाशील आणि 
(शेवटच्या) निवाड्याच्या दिवसापय॑त तुइ्यावरंमाझा शाप (पडत राहौल)." (तो) बोला, 'माइया पालनकत्या! 
(सर्व लोक पुनः) उठवृन उपे केले जातील. त्यादिवसापयत मला तू अवसर दे.' (परमेश्वराने) म्हटले, (होय), 
तुला त्या दिवसा पावतों अवसर आहे. की ज्याचा वे (मलाच) माहीत अहे.' (तो) महणाला, '(तर मलाही) 
तुक्याच प्रतापाची शपथ आहे की या (मानवा) तजे तुझे नि:सीम भक्त अहेत त्यांना सोडून या समस्त लोकांस 
मीं बहकवून सोडीन तरच खरा !' - मं.६, सि.२३, यू ३८, आ.५०-५२, ७३-८२ 

(समीक्षक) कुराणात वर्णन केल्याप्रमाणे स्वर्गामध्ये बागबगौचे, कालवे, इमासती वारे खरोखरीच 
अस्तील तरत्या गोष्टी सदैव तेधे व्हत्या व सदैव तशाच राह शकणार नाहीत, कारण जो पदार्थ संयोगाने बनतो 
तो संयोगपूर्व तेथे नसतो व वियोगानंतरही अस्तित्वात असत नही. जर तो स्वर्गच कायम राहणार नाही तर त्यात 
राहणारे सदैव कसे गहू शकतील ? कुगणात अस्े लिहिले आहे की, स्वर्गात गाद्या- गिरा, तककये, फडे, पेये 
बारे मिकरतील. बावरून हे सिद्ध होते की, जेव्हा मुसलमानांचा पंथ सुरू झाला त्यावेढेस अखस्थान हा देश 
फाससा श्रीमंत नव्हता. म्हणुन मुहम्मद साहेबांना गाद्यागिरश्या वगैरे गोश्टींचे आहमिष दाखबून गरीब लोकांना 
आपल्या पंथात ओढले. जेथे श्लिया आहेत तेथे निरंतर सुख कसे असेल ? त्या ख्लिया तेथे कोदून आल्या? त्या 
कायम स्वर्गात राहणान्या आहेत काय ? जर त्या बाहेरून आल्या असतील तर परत आपल्या गात्री जातील 
आणि रत्या तिथल्याच रहिवासी असतील तर निवाड््याच्या दिवसापूर्वी त्या काय करीत होत्या ? रिकामटेकड्या 
बसून त्या आपले आयुष्य वाया धालवीत होत्या काव ? 

आता खुदाचे तेज पाहा! त्याचा हकूप मान्य करून इतर देवदूतांनी आदम साहेबांना नमस्कार केला, पण 
सैतानाने तो हुकूम मानला नही. तेव्हा खुदा सैतानाला म्हणाला की, “मी आदमला माया दोन्‍्ही हांताने 
बनविले आहे. तू गर्व करू नकोस."' यावरून असे सिद्ध होते की, कुरणातला खुदा दोन हात असणारा माणूस 
होता. म्हणून तो सर्वव्यापक व सर्वशक्तिमान मुल्लौच असू शकत नाही आणि सैतानाने सत्यच सांगितले की, 
“मी आदमहून श्रेष्ठ अहे.'" यावर खुदा का रागावला ? ुदाचे घर आकाशातंच अहे कांय ? पृथ्वीवर नाही? 
तर मंग काबा हे खुदाचे घर आहे, असे प्रधम का लिहिले ? 


मुह्लमफ्थाचीसमीक्षा ... १९१ >> चौवावासमुल्लास 


समुल्लास 


| ८ ! पमैश्षर आपणच निर्माण केलेल्या सृश्टीपायून स्वत:ला वेग कसे कादू शकतों ? ऑणि सारी 
स॒षटी परमेश्नराची आहे. यावरून है स्पष्ट दिसून येते की, कुराणाचा खुदा हा स्वर्गाचा मक्तेदार [ पालक) होता, 
खुदाने सैतानाचा थि:कार करून त्याला कैद केले. यावर सैतानाने त्याला सांगितले की, “मालक ! मला 
न्यायनिवाइद्याच्या दिवसांप्॑त मोकल्रे सोडा. त्याने केलेल्या खुशामतीमुल्े खुदाने त्याला कवामतीच्या 
दिवसापय॑त सोडून दिले. मुक्त होताच सैतानाने खुदाला सांगितले की, ''आता मी खूप लोकांना बहकावीन 
आणि बंडाल्ी करीन.. तेव्हा खुदा म्हणाला, “तू जितक्या लोकांना वाममार्गाला लावशील त्या सर्वाना आणि 
तुलाही मी नरकात टाकीन." 

सजन मंडक्ीनो, आता तुम्हीच विचार करा. सैतानाला बहकाविणार खुदा आहे की पैतान आपणहून 
बहकला ? जर खुदाने त्याला वहकाविले असेल तर तो सैतानाचा सैतान ठरतो, जर सैतान स्वतः होकन 
बहकला अम्नेल तर इतरही जीव स्वतःच बहकतौल, त्याम्राठी मैतानाची जरूर नाही आणि या बंडखोर 
मैतानाला खुदाने मोकढे पोडले, यावरून हे सिद्ध होते की, अधर्माचरण करविष्याच्या कामी खुदाही सैतानाचा 
सहभागी होता. एल्लाद्याला चोरी करायला लावून स्वतःच त्याला शिक्षा ब्यावबाची, वा अन्यायाला तोड़ 
नाही.॥१३५॥ 

(१३६) फरमेश्षर सर्व पापांची क्षमा करतो. तो नि:संशय (फारच) क्षमाशौल व दवाब्नू आहे. (ही) सारी 
पृथ्वी त्याच्या एका मुठीठ असेल आणि आकाश्न (हे प्रांप्रमाणे) गुंडाछलेले त्याच्या उजव्या हावात आणि 
पृथ्वी आपल्या पालन कर्त्याच्या प्रकाशाने चकाकू लागेल व (लोकांचे कर्माचे) पुस्तक ( आपून समोर) ठेवले 
जाईल आणिपैगंबर आणि साक्षीदार हे हजर केले जातील व लोकांचे दमम्यान (त्वांच्या मतभेदांचा) न्यायपुर्पर 
निवाह्य केला जाईल, - मं,६, मि-२४; सू.३९. आ. ५३; ६७, ६९. 

(समीक्षक) जर खुदा सगल्य्या पापांची क्षमा करीत असेल तर तो जणू सगह्व्या जगाला पापी बनबीत आहे 
बत़ो निर्दयी आहे, कारण एका दुष्टवर दया व क्षमा केल्याने तो जास्तच दृष्पणा करील आणि इतर अनेक 
धर्मात्म्यांना दुःख देईल, अगदी लहानशा अपराधावहल ही क्षमा केल्यास जगात सर्वत्र अपराधच अपराध 
पसस्तील. परमेश्चर अनौसारखा प्रकाशमान आहे काब ? आणि कर्मपत्रे कोठे जमा होतात ? ती कोण लिहितो ? 
खुदा जरपैगंबर वसाक्षीदार यांच्या भरवशावर न्यायनिवाडा करीत अप्लेल तर तो सर्वजही नाही व सामर्थ्यसपन्नही 
नाहीं. जर तो अन्याय करीत नसेल व न्यायच करीत असेल तर तो कर्मानुसार तसे करीत असणार. ती कर्में 
पूर्वजन्मातील असतील अथवा वा जन्मातील असतील. अशा स्थितीत क्षमा करणे, अंतःकरणांना कुलुपे 
घालणे, शिक्षा नदेणे, सैठागाला बहकाविणे आणि त्यांना कच्च्या कैदेत ठेवून त्यांचा छल करणे हा निव्बकक 
अन्याय आहे. ॥१३६॥ 

(१३७) (है) लेखी फर्मान (अशा) परमेश्षराच्या हुजुरातृन सादर होत आहे. (की जो) परम समर्थ (व 
सर्व) ज्ञानी (आहे). (तो) पापांबहल क्षमा करणारा व पश्चात्तापाचा स्वीकार करणारा आहे, - मं.६, सि. २४, 
सू४०,आ.२, ३. 


सत्यार्थ प्रकाश ५२३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(समीक्षक) भोव्याभावड्या लोकांनी अल्लाच्या नावाने कुराणावर श्रद्धा ठेवावी म्हपून हे लिहिलेले 
आहे. वामध्ये धोडेसे पत्य असून बाकी स़रारे असत्यच भरलेले आहे आणि ते सत्यही अस्त्यास्नोबत जणू 
असत्यासारखेच वाटते. म्हणून कुराण, कुरणातील खुदा आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवणारे हे सारे पाप 
करणारे, करविणारे व पाप वाढविणारे आहेत. कारण पापाला क्षमा करणे हा फार मोठा अधर्म आहे. परंतु 
त्यामुक्ेच मुसलमान लोक पापे आणि दंगेथोपे करण्यास फास्से कचरत नाहीत. ॥ १३७॥ 

(१३८) त्यानंतर दोन्‌ दिवसात त्याने त्या ( धुक्याचा धरा) ची सात आकाशे बनविली आणि प्रत्येक 
आकाशात व्यवस्था त्याने (दूवांस) सांगून दिली. येधपर्यत की जेव्हा (सर्व) नरकात वेऊन गोला होतील तेव्हा 
त्यांचे कान व त्यांचे डोढे व त्यांच्या त्वचा यांच्याविरुद्ध ते जसजशी करें करत राहिले आहेत त्या (कर्मा) ची 
साक्ष देतील आणि है लोक आपल्या त्वचांशी पुसतील की (बरे,) तुम्ही आमच्याविरुद्ध का महणून साक्ष दिली 
अप्रैल ? ते उत्तर देतील की ज्या परमेश्वर प्रत्येक वस्तूम वाचा दिली त्यानेच आम्हालाही बाचा दिली. तोच 
(परमेश्वर पुनरुत्थानाच्या वेढी) मेलेल्यांनाही जिवंत करणारा आहे. - मं.६, सि. २४, मू.४१, आ.१२, २०, २१, ३१ 

(समीक्षक) शाबास मुसलमानांनो ! वाहवा ! तुम्ही आपल्या खुदाला सर्वशक्तिमान समजता. पण तो सात 
आकाश दोन दिवसांत बनव्‌ शकला, ज्याप्रकारचा त्याप्रकारे पाहता त्याने क्षणात सर्वकाही बनवावयास 
पाहिजे. कान, डोढे व कातड़ी यांना ईश्वराने जड बनविले आहे. ते कसे साक्ष देक शकतील ? त्यांना साक्ष 
ब्रावबास लावावयाचे होते तर त्याने प्रधम त्यांना जड (अचेतन) का बनविले ? आणि आपल्या आधीचे व 
नंतरचे काम नियमाविरुद्ध का केले ? याहुनही अधिक खोटी गोष्ट ही आहे की, जेब्हा अवयवांनी जीवांविरुद्ध 
साक्ष दिली तेव्हा ते जीव आपल्या कातडीला विचारू लागले कीं, 'तू आमच्याविरुद्ध साक्ष का दिलीस ?' 
कातडी म्हणाली, 'खुदाने ध्यायला लावली. मी काय करणार ?' असे कधी घड्ू शकते काय ? एाद्याने असे 
महणावे की, 'मी वंध्येच्या पुत्राचे तोंड पाहिले' तसे हे आहे. पुत्र असेल तर ती वंध्या कशी अस्लेल ? जी वेध्या 
असेल तिला मूल होणे हीच अशक्य गोष्ट आहे. तशीच ही खोटी गोष्ट आहे. तो मृतांना जिबंत करीत असेल तर 
आधी त्यांना मारलेच का ? स्वत: खुदाही मरू शकतो की नाही ? जर तो मरू शकत नसेल तर मृत्यूला तो वाईट 
का समजतो ? आणि न्यायनिवाइद्याच्या दिवसापय॑त मृत जीव कोणत्या मुसलमाना च्या घरात राहणार ? आणि 
खुदाने जीवांचा काही अपराध नसताना त्यांचा निवाडा स्थगित का ठेवला ? ताबडतोब न्याय का केला नाही ? 
असल्या गोष्टीमुले ईश्वरत्वाला बढ़ा लागतो. ॥१३८॥ 

(१३९) आकाश व पृथ्वीच्या (खजिन्यांच्या) किल्‍्ल्या त्याच्याचपाशी आहेत. तो ज्याची इच्छितो 
त्याची अन्नसंपत्ती वाढवितो आणि (ज्याला इच्छितों त्याला) काटकससीने देतो. तो जे इच्छित ते निर्माण 
कातो. ज्याला तो इच्ितो त्याला (निव्वक) मुलीच देतो; आणि ज्याला इच्छितो त्याला (केवक) मुलेच देतो. 
अथवा मुले व मुली (मिक्वून) दोनही प्रकारची संतरी त्यास देतो आणि ज्याला इच्छितो त्याला अस्ता (नामशेष) 
करून टाकतो की त्याला संततीच होत नाही आणि को णाही मनुष्याची ताकद नाही की परमेश्वर त्याच्याशी 
(प्रत्यक्ष) संभाषण करील. पण प्रकटीकरणाद्वारे अगर पडल्बाच्या मागून अथवा तो को णा दूतास (त्याच्याकडे) 
पाठवतो. - मं.६, म्रि.२५, यू. ४२, आ. १२, ४९-५१. 


मुल्लिमपधाचीसमीक्ष |. ५२४...“ चौवावासमुल्लास 


चिद 'खुदाजवक् किल्ल्यांचे एक भांडारच भरलेले असणार. कारण त्याला सर्व ठिकाणची कुलुपे 
उधड़ावी लागत अस्णार. ही पोरकटपणादी गोष्ट आहे. त्याच्या मनास येईल त्याला त्याने पुण्यकर्म केले नस्सेल 
तर तो ऐश्वर्य देतो काव ? अथवा त्रास देतों काय ? अस्ले अस्ेल तर तो फार मोठा अन्याव करणारा आहे. आता 
कुराणकर्त्याचे चातुर्य पाहा. त्यामुले ख्लियामुद्धा मोहित होऊन त्याच्या जाल्यात अडकतील. त्याला वाटेल ते 
तो उत्पन्न कक शकत असेल तर तो दुसरा खुदाही निर्माण कर शकतो काय ? जर करू शकत नसेल तर त्याचे 
सर्वशक्तिमत्त वेथे अडले. माणसांपैकी ज्यांना मुले हवे अस्ील त्यांना मुले व ज्यांना मुली हत्या असतील 
त्यांना मुली तो देतो. परंतु को बड़ा, मासे, डुकरे इत्यादी ज्या पशुषक्ष्यांना पुष्कक मुले होतात त्यांगा ती कोण 
देतो ? आणि श्नीपुरुषांचा समागम झाल्याशिवाय ते मुले का देत नाही ? एबादीला आपल्या इच्छेने वांझ ठेवून 
दुःख का देतो ? बाहवा ! खुदा इतका तेजस्वी आहे की, त्याच्या समोर कोणी बोलूही शकत नही. परंतु यापूर्वा 
कुराणात अपर सांगितले आहे की, पडद्याआइून त्याच्याशी बोलता वेते; अथवा देवदूत किंवा पैगंबर खुदाशी 
संभाषणे करतात. असे असेल तर देवदूत आणि पैगंबर त्याच्याशी बोलून आपला स्वार्थ साधत अस्रणार. खुदा 
सर्वज्ञ व सर्वव्यापक आहे असे कोणी म्हणत असेल तर पड़द्याआडून बोलणे आणि टपालाप्रमाणे बातम्या 
मागवबून त्या जाणून धेणे व लिहिणे व्यर्थ आहे आणि अस्तेच असेल तर तो खुदाच नसून कोणीतरी चलाखी 
करणारा माणूस असावा, म्हणून हे कुरण कथौच ईश्वर्कृत असू शकत नाही. ॥ १३९॥ 

(१४०) आणि जेव्हा वेशू चमत्कार पेऊन आला, - मं. ६, मि.२५. यू. ४३, आ.६३. 

(समीक्षक) जर येशूलाही खुदानेच पाठविले होते तर त्याच्या उपदेशाबिरुद्ध उपदेश करणारे कुरण 
खुदाने का बनविले ? आणि कुराणाविरुद्ध बायबल का निर्माण केले ? म्हणूनच हे दोन्ही प्रंध 
ईश्ररकृत नाहीत. ॥ १ ४०॥ 

(१४१) वाला धरा आणि ओढीत ओढीत बाला नरकाच्या मधोमध घेऊन जा आणि मोठमोठ्या व 
काब््या झ्ेन््यांच्या अप्सरांशी आम्ही त्यांच्या जोड़ा लावून दिलेल्या असतील, - ३.६, मि.२५, मू. ४8, आ.४७, ५४. 

(सरमीक्षक) छान ! खुदा न्याय करणारा असूनही प्राण्यांना पकडवितों आणि ओढत न्यायला लाबतो 
काय ? मुसलमानांचा खुदाच असे करतो तर त्याचे उपासक मुसलमान अनाधांना व दुबब््यांना पकडून फरपटत 
नेत अस्तील बात काय आश्चर्य ? तो संसारी माणसांप्रमाणे लमेही लावून देतो. जणू काही तो मुसलपानांचा 
भटजीच आहे.॥ १४१॥ 

(१४२) (मुसलमानांनो ! ) (लढाईत) जेव्हा गास्तिकांशी तुमची गाठ पडेल तेव्हा (बेलाशक त्यांच्या) 
माना उड़वून टाका. वेथपर्य॑त की जेब्हा तुम्ही खूप त्यांचा जोर मोडून टाकाल तेव्हा तुम्ही त्यांच्या मुस्क्या बांधून 
टाका (म्हणजे कैद करा) आणि (हे पैगंबरा !) तुझी (ही) वस्त्र (मक्का) जेथील लोकांनी तुला (घरातून) 
काढून लाबले त्याहूनही कित्येक वस्त्या फारच बलवत्तर होत्या, की आम्ही त्यांचा नाश करून टाकला व 
कोणीही त्याच्या मदतीस उभा राहिला नाही. ज्या स्वर्गाचि अभिवचन (परमेश्नराला) भिकन वागणायांस दिले 
जाते त्याची तन्हा अशी आहे की, त्यात (अशा) पाण्याच्या नद्या आहेत की ज्यांत (नावासही ) वास नाही व 


सत्यार्थ प्रकाश ५२५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


'अशा! दुधाच्या आहेत की ज्याची रुची (मुल्लींच) बदलली नाही आणि (अशा) मद्याच्या नह आहत की जे 
सेवन करणा-्यास फारच रुचकर लागेल व (तशाच) स्वच्छ (व निर्मक] मधाच्याही नया अहित; आणि त्यांगा 
तेथे हरतन्हेची फठफत्व (प्राप्त) होईल व त्यांच्या पालनकत्यॉकडून क्षमा (ती वेगछेच). -म॑ ६, सि. २६. 
सू.४७, आ.४, १३, १५. 

(समीक्षक) म्हणूरच हे कुराण, खुदा व मुसलमान दंगेघोपे करणररे, सर्वाना दुःख देणारे आणि स्वार्थी व 
निर्दयी आहेत. वेथे जसे लिहिले आहे तमेच वर्तन इतर पंथाचे लोक मुसलमानांशी करतील तर मुसलमान लोक 
इतराँना जसे दुःख देतात तसेच दु:ख मुसलमानाना होईल की नाही ? हा खुदा मोठा पक्षपाती अहे कारण ज्यांनी 
पुहाम्मद प्ाहेबांना हाकलून दिले त्यांना खुदाने मारूत टाकले, जेथे शुद्ध पाणी, दूध, मद्य आणि मध वांच्या 
नद्या आहेत तो स्वर्ग या जगाहून कोणत्या बाबतीत श्रेष्ठ आहे ? दुधाच्या नद्या कधीतरी असू शकतील काय ? 
कारण दूध फार थोडा वेढात नासते. म्हणूनच शहांणे लोक कुराणात सांगितलेल्या गो्शीचा स्वीकार 
करीत नाहीत.॥ १ ४२॥ 

(१४३) जेब्हा जमीन मोठयया जोराने हालू लागेल; आणि पर्वताचे तुकड़े तुकडे होऊन जातील की 
(जशी) धूछच उधक्कून पडली आहे. (एक) तर उनवाहातवाले, तर उजव्याहाताकडल्यांचे काय, (सांगणे) ! 
आणि (एक) डावाह्मतवाले, तर डाव्या हाताकडल्याँचे का [ती दुर्गती) ! मुवर्णाच्या स्लजडित तक्तांवर, ते 
एकमेकांच्या समोर टेकून (बंसलेले) असतील. त्यांच्यापाशी (स्वर्गीय) तरुण मुले जी नित्य (मुलेच बनून) 
राहतील. ती (सरबत पाजण्यासाठी) पेले व सुरया (तोटीदार तांब्ये) धेकन येत जात असतील आणि (अशा) 
स्वच्छ मद्याचे पेलेही, की ज्या (च्या पिष्या) ने त्यांचे ढोके दुखणार नाही व ते बरछणारही नाहीत आणि तसेच 
ज्या तरेची पढे ते पसंत करतील (ती फढे ); व ज्या प्रकारच्या पक्ष्यांच्या मांसाची त्यांना इच्छा होईल (तेच 
मांस) आणि (वा देणग्बांखेरीज) काव्याभोर मोठ्या डोल्यांच्या अप्सरा (असतौल); की ज्या जणू घडघात 
वेबलेल्या मोत्यासारख्या (सुंदर असतील) आणि उच उंच बिछायती (च्या मुखा) ने (पा मांगे) असतील. 
या (अप्सया) आम्ही (त्यांच्यासाठी एकदम) बनवून उध्या केल्या आणि त्यांना (अशा) बन॑विल्या (की त्या 
कुमारिका आहेत); आपल्या पतीस प्रिय व समंववस्क (अशा आहेत) आणि त्यानेच पोटे भगावी लागतील, 
तथापि मी (उल्का) सक्षत्राच्या तुटण्याची शपथ वाहतो. - रं3, सि.२७, सु ५६, डा.६-६८-१, १५-२३, ३४-३७, ५३, ४५. 

(समीक्षक) आता पाहा ! कुराण रचणायांची विचित्र लीला ! पृथ्वी ही नेहमीच हलत अप्तें; आणि 
खुदाने उल्लेख केलेल्या वेल्लौही ती हलत असल. यावरून: 'अपते सिद्ध होते की कुराण रचणारा पृथ्वी स्थिर आहे 
असे समजत होता. बरे, पर्वतांना तो काय पक्ष्याप्रमाणे उडायला लावील ? ते भुंगे बनले तरीहीं ते सूक्ष्म 
शरीरधारी होतील. मग त्यांचा पुर्जन्मही का होणार गाही ? छान ! खुदा शरीरधारी नसता तर त्याच्या उजव्या 
वडाव्या बाजूला कोणी कसे उभे राह शकले असते ? तेथील पलंग सोन्याच्या तागंचें बनलेले आहेत. म्हणजे 
तेथे सुतार व सोनारही राहत असणार. शिवाय ढेकूण चावत असतील व रत्री झोपूही देत नसतील. ते स्वरगमिध्ये 
लोडाला टेकून रिकामटेकड़े बयूनच राहतात की काहीं कामधाम करतात ? जर ते नुसतेच बसून राहत असतील 


जुह्लमक्धावीसमीक्षा ..।. १२६...“ चौवावासपुल्लास 


॥ 
॥ 
. 


| 
| 
5 
तरत्यांना अन्न न पचल्याने ते आजारी पड अस़ठील व लवकरच मरूनही जात असतील, नाही काय ? आणि 
जर ते काम करौत असतील तर इहलोकी जसे मेहनत मजुरी करतात तसेच तेथे काबाइकष्ट करन पोट भरत 
अम्रतील. मग इथल्येक्षा स्वर्गाठ विशेष असे काय आहे ? काहीही नाही. तेथे सदैव मुले राहत असतील तर 
त्यांचे आईबापही राहत अस्रतील आणि स़्ासू-सासरेही असतील. म्हणजे भले मोठे शहरच तयार झालेले 
अस्नणार. मग मलमूत्रादी खूप वाढल्वाने ऐेगांचाही खूप प्रसार होत असणार, कारण जर ते फक्े खात असतील, 
फुलपात्रांतून पाणी आणि मद्यचषकांतून मदिरा पीत असतील तर मग त्वांची डोकी का दुखणार नाहीत ? आणि 
ते एकमेकांविरुद्ध वाईट साईट का बोलणार नाहीत ? वथेष्ट मेवामिठाई खाल्यानंतर ते पशुपक्ष्यांचे मांसही खात 
असतील, त्यामुढे त्यांना नाता प्रकारचे रोग होकन दुःख भोगावे लागत अम्नणार, तेथे पशुपक्षी असणार, 
त्यांची हत्या केली जात अम्नणार, कप्तावांची दुकानेही असणार आणि मृत पशुपक्ष्यांची हाडे जिकडे-तिकड़े 
पड़लेली अ्रणार. वाहवा ! त्याच्चा त्या दिव्य स्वर्गाचे काय वर्णन करावे ? अरबसस्‍तानापेक्षाही तो वरचढ़ नक्ीच 
अम्नणार! मद्यपान करन व मांस खाक झ्िंगल्यावर त्यांता उत्तमोत्तम ल्रिया व लडे (तरुण मुलगे) लागणारच, 
त्याची सोय तेथे अवश्य असली पाहिजे. नाहीतर अशा नशाबाजांच्या डोक्यात गर्मी चदून ते पिसाछतील. 
इतक्या सगद््या स्री पुरुषांना बस्यासाठी मोठेमोठे कोच-सोफे आणि झोपण्यासाठी मोठमोठे पलंग हवेतच. 
जेव्हा खुदा स्वर्गामध्ये कुमारिकांना उत्पन्न करतो तेव्हाच तो कुमारांनाही उत्पन्न करतो. आता येधून उमेदवार 
स्वर्ग गेले आहेत त्यांच्याशी खुदाने तेधील कुमारिकांचे विवाह लावून टाकले; परंतु सदैव तरुण राहणायया 
तेथील मुलांचे काय ? त्यांच्याशी तेधील कुमारिकांचे लगे झाली नाहीत तर त्यांनी काय कयचे ? त्यांनीही 
त्या उमेदवाराजब् कुमारीसारखे राहायचे काय ? या बाबतीत काही तरतृद कुराणात के लेली दिसत नाही. 
खुदाकड़ून एवढी मोठी चूक कशी काय झाली ? समवयस्क सौभाग्यवती छ्लिया आपल्या पतौसह स्वर्गात राहत 
अस्तील हरते योग्य नाही, कारण ख्नौच्या वयाच्या दीडपट किंवा दुष्पट वय पुरुपाचे असले पाहिजे, अंम्रो, ही 
झाली मुसलमानांच्या स्वर्गाची कथा ! आता नरकाची कथा ऐका. तेथे गेलेल्या लोकांना थूहड नावाच्या 
झाडाच्या (शेरासारख्या) काटेरी फांग्ा खाऊन पोट भरावे लागते. याचा अर्थ अस्ता की, नरकामध्ये काटेरी 
झाड़े आहेत. त्या लोकांना उककते पाणी प्यावे लागते. अश्ा प्रकारच्या वातना नरकात पडणाययांना भोगाव्या 
लागतात. शपथ पेण्याचा उल्लेख कुराणात येतो. वस्तुत: जे खोटारडें असतात ते शपथा पेतात, सत्यवादी 
लोक शपथ धेत नाहीत. म्हणून जर खुदाच शपथ घेत असेल तर ोही खोटारडाच ठरतो. ॥ १४३॥ 
(१४४) जे लोक पसमेश्वराच्या मार्गात फली बांधून लढतात त्या लोकांस तर परमेश्वर नि संशय चाहते. 
-मं.७, सि.२८, मू.६१, आ.४. 
(समीक्षक) वाहवा! छान! असला उपदेश करूने खुदानें बिचाया अरांना सर्वाशी लढायला लावून 
जगाचे शत्र्‌ बनविले आणि सर्वानाच दु:खाच्या खाईत लोटले. धर्माचा झेंडा फडकावून जो कोणी लाया 
घड़वून आणतो त्याला कोणताही शहाणा माणूस ईश्वर मानणार नाही. जो मानव-जातीमध्ये विद्वेष निर्माण 
करतो तोच सर्वाना दु:ख देणागा असतो. ॥ १४४॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ५२७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


भांडणांनी खुदा चिंतीत 

(१४५) हे पैगंबरा ! ज्या (वस्तू) परे क्षराने तुइयासाठी मुभा (विहित) केल्या आहेत त्या तू आपल्या 
पल्यांची मर्जी संपादण्यासाठी (आपल्याला) का म्हणून निषिद्ध कस्तोस ? आणि परमेश्वर क्षमाकर्ता व दवाद्भ 
आहे. जरपैगंबर तुम्हां (द्वियां) म काडी मोडून देईल तर नन्हे की, त्याचा पालनकर्ता त्याला तुमच्यापेक्षा उत्तम 
पल्या तुमच्या बदली देईल. (म्हणजे) ईश्वराज्ञाधीन, विश्वासू, भक्तिपरायण, (परमेश्षराच्या सेवेत) पश्चात्ताप 
करणाया उपासिका, उपोषण (रोजा) करणाया, विधवा व कुमारिका (अशा). -मं.७, छि. २८, ६६, आ. !, ५. 

(समीक्षक) नीट लक्ष देऊन पाहिल्‍्यास अस्ले दिसून येईल की, हा खुदा म्हणजे जग मुहम्मद साहेबांच्या 
घराची आतील व बाहेरील व्यवस्था पाहणारा नोकरच आहे. वातील पहिल्‍्या आयतीच्या संदर्भात दोन कथा 
सांगितल्या जातात, पहिली कथा अशी की, मुहम्मद साहेबांना मधाचे सख्त आवडत असे. त्यांना अनेक 
बायका होत्या. त्यांच्यापैकी एकीच्या घरी मधाचें मरबत पिण्यास थोडा उशौर झाला. पण तो डूतर बायकांना 
असह्ठा झाला. त्यांनी मुहम्मद साहेबांना त्याबहल फैलावर घेतले. तेब्हा मुहम्मद साहेबांनी शपथ घेतली की, 
“मी यापुढ़े कही मधाचे सरबत पिणार नही. दुसरी कथा अशी की, मुहम्मद सहेबांच्या अनेक बायकापैकी 
एकीची पाद्ली होती. तिच्याकड़े ते रात्री गेले. पण ती घरी नव्हती. ती माहेरी गेली होती. महणून मुहम्मद 
साहेबांनी एका दासीला बोलावून घेतले व तिलाच 'पावन' केले. जेब्हा त्या बायकोला ही गोष्ट कहली तेव्हा 
ती फार नाराज झ्ाली. तेव्हा मुहम्मद साहेबांनी अशी शपथ घेतली की, “'यापुढ्े मी असे करणार नाही."' आणि 
त्यांनी त्या बायकोलाही सांगितले की, “तू ही गोष्ट कुणाला सांगू नकों."' त्या बायकोने आपण कोणाला 
सांगणार नाही असे कबूल केले. परंतु दुसन्या बायकोकडे गेल्यावर खुद्द मुहम्मद साहेबांनीच ही गोष्ट तिला 
सांगितली. या घटनेच्या संदर्भात खुदाने ही आयत पाठविली की, ''आम्ही जी वस्तू तुहयासाठी ग्राह्म (हलाल) 
ठरविली ती तू निषिद्ध (हराम) का कसतोस ?"' आता विचास्वंतांनी असा विचार करावा की, खुदा एखाद्या 
माणसाची घरगुती भांडणे मिट॒विण्याचे काम करौत फिसतो काय ? या घटनांवहन' (९४ साहेबांचे वर्तन कसे 
होते तेही दिसून येते. कारण जो अनेक बायका करतो तो ईश्षराचा भक्त अथवा पैगंबर कसा असू शकेल ? 
आणि जो एका ब््ौच्या पक्षपाताने अपमान करतो आणि दुसरीचा सन्मान करतो तो पक्षपाती व अधर्मी आहे 
अस्े का म्हणू नये ? आणि अनेक बायकांनीही ज्याचे समाधान न झाल्यामुक्के जो दासी-बटकींशी शरीरसंबंध 
ठेवतो त्याला लाजलज्जा, भीती व धर्म कोटून असणार ? कोणीतरी म्हटलेच आहे की, “कामातुराणां न 
भय॑ न लज्जा' ॥ 

कामवासनेच्या आधीन झालेल्या लोकांना अधर्माची भीती अथवा लाज वाटत नाही आणि यांचा खुदाही 
मुहम्मद पैगंबर आणि त्यांच्या बायका बांच्यातील भांडणाचा निर्णय देणारा सरपंच बला आहे. आता बुद्धिमान 
लोकांनीच विचार करावा की, है कुराण एखाद्या अविद्वानाने रचलेले अथवा ईश्वरकृत आहे की एखाद्या अविद्वान 
वस्वार्थी माणसाने लिहिलेले आहे ? त्यांता स्पष्ट समजेल. दुसया आयतीवरून असे दिसते की, मुहम्मद 
साहेबांवर त्यांची बायको नाराज झाली असावी. म्हणून खुदाने ही आयत प्रकट करून तिला धमकावले असावे 
की, “तू फार गडबड करशील तर मुहम्मद साहेब तुला स्रोडून देतील आणि मग त्यांना त्यांचा खुदा पुरुपाशी 


मुह्लमपंधाचीसमीक्षा 3» ५२८....._>“ौचौदावासपुल्लास ५२८ समुल्लास 


हनन नीली कक डक जल नककिशिलिकि न अकिकन जज लकी ज..नकीकिकीकि लक. लक... लकी... लक 


| न आलेल्या (कुमारिका) उत्तम बायका देईल."' ज्या माणसामध्ये थोडी देखील बुद्धी असेल वो निर्णय 
करू शकेल की है सारे खुदाचे काम असेल की, आपला स्वार्थ हेतू माध्य करण्यासाठी (पैगंबरानेच) केलेली 
चलाखी असेल ? अस्ल्या गो्टीवरून हे पूर्णपणे सिद्ध होते की, हे बोलणारा खुदा-बिदा कोणी नव्हता, तर 
देश काछ पाहन आपला हेतू साध्य करण्यासाठी खुदाच्या वतीने मुहम्मद साहेबच स्वत: बोलत होते. जे लोक 
है प्रकार ईश्वरीय मानीत अस॒तील त्यांना आम्हीच काय पण सर्व बुद्धिमंत लोक असेच सांगतील की, “हा 
कसला खुदा ? तो तर जणू मुहम्मद साहेबांसाठी वाबका आणणारा मध्यस्थ (न्हावी) चआहे !!” (१४५) 

(१४६) हेपैगंबरा ! नास्तिकाशी (हातांनी) व दांभिकांशी (वाचेने) धर्मपुद्ध करीत राहा आणि त्यांच्यावर 
जुलूप कर. - मं.७, सरि.२८, सू.६६, आ. ९. 

(समीक्षक) मुसलमानांच्या खुदाची ही करामत पाहा ! इतर पंथांच्या लोकांशी लदप्यासादी ते पैगंबरला 
व मुसलमानांना चिधावणी देतो. म्हणूसच मुसलमान लोक नेहमी दंगेधोपे करतात. परमेश्नराने मुसलमानांवर 
कृपा कराबी, म्हणजे तरी लोक दंगेधोपे करणे सोडून देऊन सर्वाशी प्रेमाने वागतील. ॥ १४६॥ 

(१४७) आणि आकाश फाटून जाईल व त्यादिवशी फारच पोचट (फुसफुशीत) होऊन जाईल आणि 
त्याच्या किनायावर दूत असतील आणि त्या दिवशी तुझ्या पालनकर्त्याच्या मिंहासनास आठ (दूत) आपल्यावरती 
उचलून धरतील. त्यादिवशी तुम्ही (परमेश्नरापुद्वे) रुजू केले जाल. तुमचे कोणतेच गृढ़ गुप्त राहणार नाही, तर 
ज्यालातत्याचे (कर्म) प्रक उजव्या हातात दिले जाईल तो महणेल की ध्या हो ! (हे) माझे (कर्म) पत्रकतरवाचा 
आपणि ज्याचे (कर्म) प्रक त्याच्या डाव्या हाठात दिले जाईल तो म्हणेल, माझे (कर्म) पत्रक मिक्ाले नसते तर 
बरे झाले असते ! -मं.७, सि. २९, सू.६९, आ:१६- १९, २५. 

(समीक्षक) वाहवा ! काय तत्ततज्ञान आणि काव हा न्याय ! आकाशही कधी फाटू शकते काय ? ते 
फाटाबला काय वश्न आहे ? जर बरच्चा लोकाला (परलोकाला) आकाश महणत असतील तर ती गोष्ट 
ज्ञानविरोधी आहे. आता कुराणातील खुदा शरीरधारी आहे बात काहीच शंका उसली नाही. कारण सिंहासनांवर 
बसे, आठ भोयांनी उचलणे, वौरे गोष्टी खुदा हा शरीरधारी (साकार) असल्याखेरीज संभवत नाहीत. तसेच 
मागे-पुढ़े येणे जाणे ही गोष्टही मूर्तिमानाच्या बाबतीतच घड़ू शकते. जर तो मूर्तिमंत असेल तर तो एकदेशी 
असल्याने सर्वज्ञ, सर्वव्यापक व सर्वशक्तिमान असू शकत नाही आणि सर्व जीवांच्या सर्व कर्मांची माहिती त्याला 
असू शकत नाही. पुण्यात्म्यांच्या उजव्या हातात कर्मपत्र देणे, ते वाचाववास लावगे व त्यांना नरकात पाठविणे 
वकर्मपत्रे वाचून न्याय करणे ही मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे. हा व्यवहार सर्वज्ञाचा अपू शकतों काय ? मुलौच 
नाही. हा साराच पोरकटपणा आहे.॥ १४७॥ 

(१४८) की ज्या (पावययांच्या) (वाटा) द्वारे देबदूत व आत्मा (म्हणजे जिब्रील) त्याच्याकडे चदून 
जातात, (पुनरुत्थानाच्या) अशा एका दिवशी (जी घडून येईल) की ज्याचा अंदाज पन्नास हजार वर्षांचा होईल. 
जेव्हा है आपल्या धडग्यातून निधून बाहेर पड़तील (व) असे धावत असतील की जणू एखाद्या निशाणाकडे 
धावत चालते आहेत. -मं.७, सि. २९, सू.७०, आ. ४, ४३. 

(समीक्षक) जर दिवस पन्नास हजार वर्षाचा अहे तर रात्रीही पन्नास हजार वर्षाची का नाही ? तेवढ़ी मोठी 


सत्यार्थ प्रकाश ५२९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


रात्र नसेल तर तेवढ़ा मोठा दिवसही कधी असू शकत नाही, पत्नास हजार वर्षापरय॑त खुदा, फरिएते ( देवदूत) 
आशणि कर्मपत्रधारक उभे, बसलेले अथवा जागतच राहातील काय ? ते असल्याम्त सर्वजण रोगी बनून पुनः 
मरूनच जातील. थडम्बांतून बाहेर पड प्रेते खुदाच्या न्‍्यायालयाकडे धावत जाठील काय ? त्यांची समन्‍्से 
त्यांच्यावर थडग्यांमध्ये कशी काय बजावली जातील ? आणि जे कोणी पुष्यात्मे अथवा पापात्मे असल त्या 
बिचायांना इतक्या दीर्घकात्ापर्यत थड्यांमध्ये कच्च्या कैदेत डांबून का ठेवले ? आजकाल खुबाचे न्यावालय 
बंद अस्ेल, म्हणजे खुदा आणि देवदूत रिकामेच बसले अस्रतील की ! अथवा ते काव काम करीत असतील ? 
बहुधा आपापल्या घरात ऐषआराम करीत असतौल, झोपत असतील, नाचगाणे व नाटक-तमाशे पाहत 
अस्तील अथवा इकढ़े-तिकड़े फिसत असतील. असली अंदापुंदी कोणत्याही ग़ज्यात नसेल. असल्या गोहीकर 
जंगली लोकांखेरीज कोण विश्वास ठेवील 2 ॥ १ ४८॥ 

(१४९) आणि वास्तविक पाहता त्याने तुम्हास क्ेतरेचे पैदा केले. का तुम्ही पाहीले नाही की 
परमेश्चराने एकावर एक अशी सात आकाशे बनविली आहेठ ? आषि त्वात चंद्रालाही बनविले (की वो एक) 
प्रकाश (होय) आणि मूर्याला बरविले (की तो एक प्रकाशित) दिवा (होय) !! -ं:; सि.२५;सू. ७8 आ.!४-१६ 

(समीक्षक) खुदाने जीवांना उत्पन्न केले असेल तर ते कधीही नित्य, अमर राहू शकत नाहीत; मग स्वर्गात 
ते कायमचे कसे राहू शकतील ? जी वस्तू उत्पन्न होते ती अवश्य नष्ट होते. (आकाश हे निराकार आहे,) ते 
वरच्या बाजूला खुदा कम्मा निर्माण करू शकतो ? दुसन्या एखाद्या वस्तूचे गाव आकाश अस्ले ठेबीत असाल 
तरीही आकाश हे गाव ठेवणे व्यर्थ आहे. वर खाली आकाशे बनविली असत्तील तर त्यांच्या मध्वे चंद्र-सूर्य 
कधीच राहू शकणार नाहीत. ते मध्यभागी ठेवले गेले तर त्यांच्या वरच्या व खालच्या आकाशात प्रकाश पडेल 
आपि इतर आकाशात अंधार पसरेल. प्रत्यक्षात तसे काही दिसत नाही. म्हणून हे सारे धोतांड आहे. ॥ १ ४९॥ 

(१५०) आणि मश्दी तर परे श्षराच्या ( उपासने ) साठी आहेत. तर (लोकांनों ! त्यांत) परमेश्वराबरेवर 
(आणख्ी) कोणाचा धावा करूनका, -मे.७,मि.२९, यु ७२, आ. १४. 

(समीक्षक) ही गोष्ट खरी असेल तर मुसलमान लोक “लाइलाहइल्लिला: मुहप्पर्दासूलल्ला:' (लाइलह 
इल्लल्लह मुहम्मद उर स्मूलल्लाह) वा कलम्यामध्ये खुदाच्या बरोदर मुहम्मद साहेबाना का हाका मारतात ? ही. 
गोष्ट कुराणाच्या विरुद्ध आहे. जर ती तशी विरुद्ध नसेल तर कुराणातील ही आयत खोटी ठरते, मशिदी ही 
खुदाची घरे असंतील तर मुसलमान महामूर्तिपूजक ठरतात. कारण पौराणिक व जैन लोक लहानशा मूर्तीला 
ईश्वराचे घर मानल्याने जसे मूर्तिपूजक ठरतात तसे हे लोक मूर्तिपूजक का ठरू नयेत 2॥१५०॥ 

(१५१) आणि पूर्व व चंद्र (दोन्ही) एकत्र गोछ्ला केले जातील, -पं.७, सि.२९, यू.७५. आ.९. 

(समीक्षक) सूर्य आणि चंद्र हे कधीतरी एकत्र येक शकतील काय ? ही किती अडाणीपणाची गोष्ट आहे 
पाहां आणिपूर्व व चंद्र बांनाच एकत्र करण्यामध्ये काय प्रयोजन होते ? इतर सर्व लोक-लोकांन्तराना एकत्र न 
करण्यात कोणते तर्कशास्र आहे ? असल्वा अशक्य गोष्टी कधौ ठरी परमेश्वर्कृत असू शकतात काय ? 
अडाण्यांखेरीज इतर कोणी असल्या गोष्टी लिहिणार नाही. ॥ १५१॥ 


ड् १५२ खर्गवाश्यांपाशी (सेवेसाठी) मुले येत-जात असतील. ते नेहमी (मुलेच) राहतील तू त्यांना 
पाहशौल तर तू (अशी) कल्पना करशौल की, जणू ती पसरलेली मोत्वेंच ( आहेत) द त्यांना चांदीची कडी 
लेवक्लीं जातील आणि त्यांचा पालनकर्ता त्यांना पवित्र (शुद्धकारक) मद् पाजवील. - पं.७, मि. २९, सू ७६ 
आ.!१९, २१. 

(समीक्षक) काव हो, मोत्यांसारखा रंग असणारी मुले स्वर्गात कशासाठी ठेवली जातात ? तरुण (प्रौढ) 
लोकांकडटून केली जाणारी सेवा ब ख्िया ही त्यांना तृष्त करू शकत नाहौत काय ? दुष्ट लोक किशोर वयाच्या 
मुलांशी जे महाभयंकर अनैर्गिक कृत्य करतात त्याचे मूल कुराणाच्या या वचनात असल्यास काय आश्चर्य ? 
तसेच, स्वर्गामध्ये स्वामी-सेवक भाव असल्याने स्वामीला आनंद मिल॒तों आणि सेवकाला कष्ट कावे लागल्याने 
दुःख भोगावे लागते. अस्ता पश्षणात का केला जातो ? आणि जेव्हा छुदा स्वतःचं मद्य पाजील तेव्हा तो 
नोकरासारखा होईल. मग छुदाचे श्रेष्ठतव ते काय राहिल ? स्वर्गामध्ये श्रौपुरुषांचा समागप, गरोंदरपण आणि 
पुलेबाढ़े होणे था गो होतात की नाहीं ? जर मुलेबाले होत नसतील 7र त्यांचे विषयसेवन करणे व्यर्थ ठरते 
आणि जर ती होत अस्तील तर तें जीव कोदूर येतात ? आणि खुदाची सेवा न करताच त्यांचा स्वर्गाते जन्म 
झाल्यने स्वर्ग्राप्ती कशी होते ? जर त्यांचा जन्म तेथे होत असेल तर इस्लामचा स्वीकारन करता आणि खुदाची 
भर्ती न कराताही त्यांना मोफत स्वर्ग मिक्तो. काही बिचानांना मुस्लिम पंथाचा स्वीकार केल्यामुल्ले व काहीना 
पंधाचा स्वीकार न करता मुख मिकणे याहून दुसरा मोठा अन्याव कोणता अस्ेल ?॥ १५ शी 

[१५३) [हा त्यांच्या कर्माचा) पुरेपूर मोबदला (होय) व (प्यावयास पवित्र मद्याचे) ओतप्रोते भरलेले 
प्याले. त्या दिवशी जिद्रील व (इतर) दूत व (त्याच्या हुजुरात) रागे-रंगेने उप राहतील. - मं.8, हि.३९, पू.५८, 
आ.२६, ३४, ३८, 

(समीक्षक) कर्मानुसार फल्े दिली जात असतौल तर सदा स्वर्गात राहणायया अप्सरा, देवदूत व मोत्यांसारखे 
पुलो यांना त्यांच्या कोणत्या कर्मानुसार सदैव राहप्यासाठी स्वर्ग मिछाला ? तेथे प्याले भरभरून दारू पितील 
तरत्या नशेतर ते आपसात का भांडणार नाहीत ? स्वर्गातील एका देवदूताचे नाव रुह (आत्मा) असे आहे. तो 
सर्व देवदूतांचा दादा आहे. रूह आणि इतर देवदूत यांना रांगेत उभे करून खुदा त्यांची फलटण तयार करणार 
आहे काब ? त्या फलटणीकडन तो सर्व जीवांना शिक्षा देणार आहे काय ? त्यावेढ्ली खुदा उभा असेल की 
बसलेला ? न्यायनिवाड्याच्या दिवसापय॑त खुदा आपली सगक्ली फलटण एकत्र करन पैतानाला पकडील तर 
त्याचे राज्य निष्क॑टक हो ईल. त्याला म्हणतात ईश्वरत्व !॥१५३॥ 

(१५४) ज्यावेदी मूर्वा (च्या प्रकाशपटलास) गुंडाढले जाईल व जेव्हा तारे निस्तेज होतील आणि 
ज्यावेली पर्वत (आपल्या जागेवरून) चालविले जातील; व जेब्हा आकाशाचे कातड़े काहले जाईल. - म.७, 
स्रि.३०, सू.८!, आ.१-३, ११. 

(समीक्षक) गोल सूर्यलोक गुंडातलला जाईल ही कल्पना अत्यंत अज्ञानजन्य आहे आणि तो निस्तेज कमे 
होतील ? पर्वत जड (अचेतन) असल्यामुल्ठे ते कसे चालतील ? आणि कातड़े सोलून काढायला आकाश हा 
काय एबादा प्राणी आहे काय ? हीं अत्यंत अडाणीपणाची व जंगलीपणाची कल्पना आहे. ॥१५४॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ५३१ महर्षिदवानंद सरस्वती 


(१५५) जेव्हा आकाश फाटून जाईल; आणि तारे झड़ून पडतील व जेव्हा नद्या उकक्लून वाहू लागतील 
आपणि जेव्हा धडगी उखडून टाकली जाठील. - म.७, म्रि.३०, यू.८२, आ.१-४. 

(समीक्षक) कुराणकागवे हे तत्तज्ञार मोठे विचित्र आहे. आकाश कस्े फाडता येईल ? तारे कप्ते झाड़ून 
टाकता येतील ? ममुद्राला चिरून टाकावला ते काय लाकूड आहे ? आणि थडगी जिवंत करायला ती काय प्रेते 
आहेत ? या म्ण्खव्या अगदी बालिश गोष्टी आहेत.॥ १५५॥ 

(१५६) आकाश, ज्यात घुमट आहेत, त्याची शपथ. तर हे महतीय कुराण होय, (व ते आमच्या येधे) 
सुप्षित पत्रक (मध्य हुबेहृव लिहिलेले आहे.) - मं, छि.३०, बू.८५, आ., २१, २२ 

(समीक्षक) हे कुराण रचणायाने भूगोल व खगोल यांचा मुछौच अभ्यास केलेला नव्हता. नाहीतर 
आकाश हे बुरुज अम्रणाय्या किल्ल्यासारखे आहे अस्े त्याने का म्हटले अस्ते ? तो मेषादी राशीना बुरुज 
महणत असेल तर इतर बुरुज का नाहीत ? वस्तुत: ते बुरुज नसून सर्व तारे लोक आहेत. हे कुराण खुदाने लिहिले 
आहे काय ? जरते त्याने लिहिले अम्रेल तर तोही विद्या (ज्ञान) व तर्कशाल्न॒ बांगा पारखा झालेला व अविद्चेने 
भरलेला असावा.॥ १५६॥ 

(१५७) निःसंशय हे (गास्तिक तर आपले) डावपेच लढ़बीत आहेत आणि मी (आपले डावपेच करीत 
आहे.) - मं., सि.३०, पू.८६, आ.१५, १६. 

(समीक्षक) 'मकर' म्णजे लवाडी, ठकबाजी. खुदाही ठक आहे काय ? आणि चोरीचे उत्तर चोरी आणि 
असत्याचे उत्तर असत्य आहे काय ? एाद्या चोराने एखाद्या सजनाच्या घरी चोरी केली तर त्या सजन माणसाने 
त्या चोराच्या घरी जाऊन चोरी करावी काय ? वाहवा ! हे कुराणकर्त्या तुझी धन्य आहे !॥१५७॥ 

(१५८) आणि (है पैगंबरा !) तुझा पालनकर्ता येऊन विराजमान होईल दूत रांगारंगानी (त्याच्या पुढे 
उमे राहतील) आणि त्या दिवशी 'जहत्नम' नरकानी (सर्वाच्या समक्ष) आणून हजर केला जाईल, - मं.७, घि.३०, 
सू८९,आ.२१, २२. 

(समीक्षक) आता बोला ! जसा एखादा कोतवाल किंवा स्ेनापती आपल्या शिपायांच्या रंगा तवार 
कछून त्यांच्याकडून कवाईत करवून धेतो तसताच बांचा खुदा आहे काय ? नरक ही काय एखादी घागर आहे 
की, जी घेऊन इकडे-तिकड़े जाता येईल; नरक जर इतका लहान अस्लेल हर त्यात असंख्य कैदी कसे 
मावतील 2॥१५८॥ 

(१५९) यावर पसमेश्षराचा पैगंबर (सालेह) याने त्यास बजावले की, पसेश्षराच्या सांडणीला (हात लावू 
नका); आणि तिचे पाणीही (बंद करू नका) यावरही त्या लोकांनी सालेहला पाखंडी म्हटले आहे व सांडणीला 
मारून टाकले. तेव्हा त्यांच्या पालनकत्यनि त्यांच्या पापाबहल त्यांचा नाश केला. - मे.७, मरि.३०, मू ९१, आ.४, १३, १४. 

(समीक्षक) काय खुदाही उंटणीवर बसून सहल करतो ? नाहीतर त्याने ती कशाला बाछगली आणि 
आपला नियम मोडून न्यायनिवाड्ययाच्या दिवसापूर्वच त्याने त्या लोकांना महामारीस्त बढ्ली का पडले ? त्याने 
त्यांना रोग ग्रस्त बनविले, म्हणजे शिक्षा दिली. वाचा अर्थ अस्ता की, न्याय निवाइब्याची रात्र व त्या रात्री 
न्यायनिवाडा केला जाणे या गोष्टी खोट्याच ठरल्या. शिवाय या उंटिणीशी संबंधित आयतीवरून असेही 


मुक्लिमफ्धावीसमीक्षा ... १३३१.“ चौवावासगुल्लास ५३२ समुल्लास 


ख की अखस्तानात उंट व सांडणी यांच्याखेरीज ज्यांच्यावर बसून जाता येईल असे पशू फार कमी 
आहेत. यावरून असे सिद्ध होते की, हे कुगाण अरबस्तानातील एखाद्या रहिवाशाने लिहिले आहे.॥ १५९॥ 

(१६०) पाहा हो ! जरतो (आपल्या कृत्वांपासून) पराहमुख न होईल तर आम्ही त्याच्या डोक्‍्याचे केस 
धरून फरफटत ओढू. (म्हणजे) त्या लबाड, पापी (चांडाढ) चे केस (तसेच) आम्हीही (आपल्या) नरकाच्या 
दूतांना (त्याच्या पारिपत्यासाठी) बोलावून घेऊ. - मं.७, घ्ि.३०, रू. ९६, आ. १५, १६, १८. 

(समीक्षक) एखाद्याला फरफटत ओदण्याचे काम खालच्या दर्जाच्या नोकराचे असते. पण ते काम 
करण्यापासून खुदाचीही सुटका झाली नाही. मस्तकही कथी खोटारडे व अपराधी असू शकते काय ? केवछ 
जीवच तसा असू शकतो. जसा एादा तुरुंगाधिकारी आपल्या रक्षकांना (वार्डशंना) बोलावून घेतो तसा जो 
नरकाच्या दूतांगा बोलावून धेतो तो कधीतरी खुदा असू शकेल काय ? ॥१६०॥ 

(१६१) आम्ही कुराणा (च्या प्रथम प्रकटीकरणाला) कद्रच्या रात्री उतरविले आणि (हे पैगंबरा !) तू 
समजलास की कद्रची रात्र म्हणजे काय ? त्या रात्री (पुदील सालाच्या) प्रत्येक व्यवस्थेसादी देवदूत व पवित्रात्मा 
(रह) है आपल्या पालनकर्त्याच्या आज्ञेने (पृथ्वीवर) उतरतात, - .७, मरि.३०, सू.९७, आ.!, २, ४. 

(समीक्षक) जर संपूर्ण कुराण एका रात्रीत प्रकट झाले (स्फुरले) असेल तर त्यातील एखादी विशिष्ट 
आयत् (ओवी) एका विशिष्ट वेक्लीच स्फुरली अस्ले ठामपणे कप्ते सांगता येईल ? रात्र काछोखी अस्ते यात 
सांगण्यासारखे काय आहे ? आम्ही यापूर्वा प्ांगितलेच आहे की, अवकाशामध्ये 4: आणि खाली असे काही 
नसते, परंतु वेथे असे म्हटले आहे की, देवदूत व पवित्रात्मा खुदाच्या आज्ञेवरून जगाची व्यवस्था ठेवण्यासाठी 
पेत अस्तात. बावरून असे स्पष्ट दिसून येते की, खुदा हा माणसाप्रमाणे एकदेशी आहे. आतापर्यत कुराणामध्ये 
जुदा, देवदूत व पैगंबर यांचाच उल्लेख येत होता. आता एका चौध्या पवित्नात्ययाची त्यात भर पडली, हा चौधा 
पविव्नात्मा हे काय प्रकरण आहे ते काही कक्त नाही. खिस्ती पंथात पिता, पुत्र व पविव्रात्मा ही त्रिपुटी आहे, 
तिच्यात या चौथ्याची भर घालप्यात आलेली दिसते. जर तुम्ही (मुसलमान) असे महणत असाल की, आम्ही या 
तिधांना खुदा मानीत नाही, तर ते असो. परंतु तर पविव्नात्मा हा इतरांहून पूर्णपणे वेगंछा असेल तर खुदा, देवदूत 
वैगंबर यांना पवित्नात्मे म्हणता येईल की नाही ? जर ते पवित्र आत्मे असतील तर मग एकाचेच नाव पवित्रात्मा 
अप्रे का अम्रावे ? तसेच हा खुदा दिवस, गत, धोडे वगैरे जनावरे आणि कुराण इत्या्दीच्या शपथा घेतो. वस्तुत: 
शपथ घेण-देणे हे भल्या माणसांचे काम नही. ॥ १६१॥ 

आता कुराणातील उपदेशासंबंधी माझे म्हणणे मी धोडक्यात विचारवंतासमोर मांडतो. हा ग्रंथ कम्ता आहे 
याचा निर्णय त्यांनी करावा. मला विचाराल तर मी असे सांगेन की, हे पुस्तक ईश्ररकृत नाही, को ष्या विद्वानाने 
रचलेले नाही व त्यात ज्ञानाच्या गोष्टीही नाहीत. या ग्रंथातील अनेक दोषापैकी काही थोडेच दोष आम्ही 
दाखविले आहत. हेतू एकढाच की लोकांची फसगत होऊन त्यागी आपला जन्म वाया घालवू नये. यामध्ये जो 
थोड़ा सत्यांश आहे तो वेदांच्या शिकवणीशी व शाल्नरीय ग्रंथांतील विचारांशी मेछ खाणारा असल्याने जसा मला 
ग्राह्म वाटतो तसाच तो इतर पंथांच्या निराग्रही व निष्पक्ष विद्वानांना ग्राह्म वाटेल. तेबढा भाग वगढल्यास या 
ग्रंधामध्ये इतर जे काही आहे ते सर्व अज्ञानाने परिपूर्ण असे भ्रमाचे जाढेच आहे. हे लिखाण माणपसांच्या 


सत्यार्थ प्रकाश ५३३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


हु पशुवत्‌ बनवून शांतताभंग करविते, दंगेधोंपे माजविते - 'विद्रेष 
पसरंविते आणि त्वाच्या दुःखात भर धालते. पुररुत्तीच्चा दोषाचे तर कुराण हे जणू भांडारच ओहे. परमेश्रराने 
सर्व मानवांवर कृपा करावी आणि सर्वाना एकमेकां शी ग्रेमाने वागण्याची व परस्परांच्या सुखात भर घालण्याची 
प्रेरणा द्यावी. जसा मी आपले व इतर मत-पथांच्या लोकांचे दोष निष्पक्षपणे व्यक्त करतो ते इतर सर्व विद्वान 
लोक कस्तील तर लोकांचा परस्परांतील विरोध नाहीसा होऊन, त्यांचे मनोमौलन घड़ून येऊन आनंदाने व 
एकपताने सत्याची प्राप्ती करन घेण्यात कमलीच अड॒चण वेणार नाही. 

अशा प्रकारे कुराणाविषयी हें थोडेसे लिहिले. बुद्धिमान व धार्मिक वृत्तीच्या लोकांनी ग्रंधकाराचा 
अभिप्राय समजून घेऊन त्याचा लाभ ध्यावा. जर कोठे भ्रमाने चुकले असेल तर शुद्ध करून ध्यावे, 

आता शेवटी एकच गोष्ट सांगावयाची राहिली आहे, ती अशी की, पुष्कलसे मुसलमान अप्े म्हणतात, 
लिहितात अथवा छापतात की, आमच्या पंथाचा उल्लेख अथर्ववेदात आलेला आहे. त्याचे उत्तर असे की, 
अधर्ववेदात इस्लामचा नामोल्लेखही नही. 

(प्रश्न) तुम्ही संपूर्ण अथर्ववेद वाचला आहे काय ? जर बाचला अस्रेल हर त्यातील अल्लोपनिषद 
पाहा. त्यामध्ये ही गोष्ट स्पष्ट शब्दात सांगितलेली आहे. मग अथर्ववेदात मुसलमानांचा नामोल्लेखही नाही 
असे का मणता ? 

अथाल्लोपनिषवदं व्याख्यास्याम: । 

अस्माल्लां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते। इल्लेल्ले बरुणो राजा पुनर्ईदु:। 
हया मित्रो इल्लां इल्लल्ले इल्लां बरुणो मित्रस्तेजस्काम: ॥१॥ होतारमिन्द्रो 
होतारमिन्द्र महासुरिन्‍्द्रा:। अल्लो ज्येषठ श्रेष्ठ परम पूर्ण ब्रह्माणं अल्लाम्‌॥२॥ 
अल्लोसरसूलमहामदरकबरस्य अल्लो अल्लाम्‌ ॥३॥ आदल्लाबूकमेककम्‌॥ 
अल्लाबूक निखातकम्‌ ॥४॥ अल्लो यज्ञेन हतहुत्वा। अल्ला सूर्य्यचन्द्रसर्व - 
नक्षत्रा:।।५॥ अल्ला ऋषीणां सर्वदिव्यां इन्द्राय पूर्व माया परममन्तरिक्षा: ॥६॥ 
अल्ल: पृथिव्या अन्तरिक्षं विश्वरूपम्‌॥७॥ इल्लाँ कबर इल्लाँ कबर इल्लाँ 
इल्लल्लेति इल्लल्ला: ॥८॥ ओम्‌ अल्लाइल्लल्ला अनादिस्वरूपाय 
अथर्वणाश्यामा हूं हीं जनानपशूनसिद्धान्‌ जलचरान्‌ अद्ृष्ट कुरु कुरु फट्‌ ॥९॥ 
असुरसंहारिणी हुं हीं अल्लोरसूलमहमदरकबरस्य अल्लो: अल्लाम्‌ इल्लल्लेति 
इल्लनल्ला: ॥१०॥ इत्यल्लोपनिषत्‌ समाप्त॥ 

वामध प्रत्यक्ष मुहम्मद साहेब हे रसूल (पैगंबर) असल्याचे लिहिले आहे. यावरून इस्लाम हा वेदमूलक 
आहे असर सिद्ध होते. 

(उत्तर) तुम्ही अथर्ववेद वाचला नसेल तर आमच्याकडे या. सुरूवातीपासून शेवटपर्य॑त तो वाचून पाहा. 
अथवा कोणाही अधर्ववेदी गृहस्थाकडे जा आणि त्यांच्यों जब बसून वीस कांडें असलेल्या अथर्ववेदाची 
मंत्रसंहिता वाचा. त्यामथ्ये तुम्होंला कोठेही पैगंबर साहेबांचें नाव अथवा इस्लामचा उल्लेखही आढकणार 


जुल्लमकधावीसमीज्ा .. ५३४... चौदावासमुल्लास 


॥ हे जे अल्लोपनिषद आह ते अथर्ववेदात, त्याच्या गोपथ ब्राह्मणात अथवा इतर कोणत्याही शाखेत नाही. 
अप्े अनुमान आहे की, अकबर बादशहाच्या काली हे उपनिषद कोणीतरी रचले असावे, हे रचणारा इसम 
धोडीफार अरबी व थोडीशी संस्कृत शिकलेला असावा असे दिसते. कारण वात अरवीची व संस्कृतची पदे 
(शब्द) लिहिलेला आढलतात, पाहा ! 'अस्मल्लां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि बत्ते - -इत्यादीमध्ये दहा एलोक 
बनविले आहेत, यातील 'अस्माल्लां' व 'इल्ले' ही अरबीची आणि 'मित्रा वरुणा दिव्यानि धर्ते' ही संस्कृतची 
पदे आहेत. वाचप्रमाणे सर्वत्र अरबी व संस्कृत यांचे मिश्रण केलेले दिसते. यावरून अरबी व संस्कृत शिकलेल्या 
कोष्यातरी व्यक्तीने त्याची रचना केली असावी असे दिसते. याचा अर्थ पाहिल्‍याम तो कृत्रिम, तर्क विसंगत 
आणिवेद व व्याकरण यांच्या रीतीविरुद्ध असल्याचे आढद्ूत येते. या उपनिषदाप्रमाणेच इतरही मतमतांतराच्या 
अध॒िमान्योनी आपापली पुष्कर उपनिषदे रचली आहेत. हदाहरणार्थ, स्वरोपनिषद्‌, नृर्तिहतापती, रामतापनी, 
गोपालतापनी कौरे. 

(प्रश्न) आता तुम्ही जे म्हणत आहात तसे आजपव॑त कोणीडी म्हटलेले नाही. मग तुमचे महणजे के 
खरे मानावे ? 

(उत्तर) तुम्ही मानल्याने अधवा न मानल्याने आमचे म्हणणे खोटे ठरत नाही, ज्याप्रकोरे मी हे विधान चूक 
असल्याचे दाखबून दिले आहे त्याप्रकारे तुम्ही अधर्ववेद, गोपथ अथवा त्याच्या शाखांच्या प्राचीन लिखित 
प्रंधांमध्ये अल्लोपनिषदाचा उल्लेख अम्नल्याचे आणि पूछ ग्रंधाशी त्याचा अर्थ सुसंगत असल्याचे दाखवून 
च्वाल तर तुमचे महणणे सरप्रमाण सिद्ध होऊ शकेल, 

(अश्न) पाहा ! आमचा पंथ किती चांगला आहे की, त्यायोगे सर्व प्रकारची सुखे मिक्ठतात व शेवटी 
मुक्तीही मिछते, 

(उत्तर) सर्वच मतांचे व पंथांचे लोक अस्नेच म्हणतात की, आमचा मत-पंथ तेवढ़ा चांगला असून इतर 
मत-पंथ वाईट आहेत; औण आमच्या पंथाखेरीज इतर पंथांतील लोकांना मोक्ष मित्नू शकत नाहीं. आता 
आम्ही तुमचे म्हणणे खरे मानावे की त्यांचे ? आम्ही तर अस्े मानतो की सत्य भाषण, अहिंसा, दवा इत्यादी 
शुभ गुण कोणत्याही पंधातील असले तरी ते चांगले आहेत आणि दुराग्रहपूर्ण वाद-विवाद, ई्प्या, दरेष, 
मिध्या-भाषण बगेरे गोष्टी कोणत्याही पंथातील असल्या तरी त्या वाईट आहेत. तुमची इच्छा सत्य पर्म 
ग्रहण करावा अशी असेल तर' है 

यानंतर 'स्वमन्तव्यामन्तव्य' थोडक्यात लिहिणार आहोत. 

इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषा बिभूषिते यवनमतबिषये 
चतुर्दश: समुल्लास; सम्पूर्ण: ॥१४॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ५३५ महर्षि दयानंद सरस्वती: 


स्वमनग्तव्यामन्तव्यप्रकाश 


सर्वत्र सिद्धांत अर्थात साप्राज्य सार्वजनिक धर्म जो अनादी काक्ापामून चालत आले ला आहे. तो सर्वच 
मानीत आले आहेत, आजही मानतात व यापुदेही मानत राहतील. म्हणूनच त्याला सनातन नित्यधर्म असे 
महणतात की त्याला कोणीही विरोध करू शकत नाही. अज्ञानी माणसें अथवा एजब्चा पंथाच्या लोकांकडून 
ज्यांची दिशाभूल करण्यात आली आहे असे लोक ज्याला खोटे समजतात व मानतात त्याचा स्वीकार बुद्धिमान 
करीत नाहीत. परंतु ज्याला आप्त म्हणजे सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोषकारी, पक्षपातरहित विद्वान 
स्वीकासतात ते सरवाच्या हहटीेमंतव्य म्हणजे मानण्यास योग्य असते. वाउलट जे अमन्तव्य नसल्यामुक्केमानप्यायोय 
नाही ते मानले जात नाही, आता जे वेदादी सत्वशान्ले आणि ब्रह्मदेवापासून जैमिनी मुनौपयत सर्वानी मान्य 
केलेले ईश्वरादी पदार्थ आहेत ते मौही मान्य करतो; आणि सर्व सजजनांसमोर ते प्रकट करो, 

जे भूत, वर्तमान व भविष्य या तीन्ही काढ्ंत सर्वाना समान रूपाने मानण्यास योग्य अहे तेच माझे मंतव्य 
आहे असे मी समजतो. एखादी नवीन कल्पना अथवा मतमतांतर प्रस्थापित करणे हा माझ्ा हेतू मुक्लीच नाही. 
परंतु जे सत्य आहे ते मानणे व मानावयास  लावणे आणि जे अस्त्य अहे ते सोडणे व सोडावयास लावगे है माझले 
अभिष्ट आहे. मी पक्षपाती असतो तर आर्यावर्त्तात प्रचलित अस्लेल्या मत्ांपैकी एाद्या मताचा आग्रह मी 
बाढगगला असता. परंतु आर्यावर्त्तात किवा इतर देशांत जो काही अधर्मयुक्त व्यवहार आहे त्याचा स्वीकार 
आणि ज्या धर्मपुक्त गोष्टी आहेत त्यांचा त्याग मी करीत नाही व करू इच्छित नाही. कारण असे करणे 
मुुष्यधर्माच्या विरुद्ध आंहे. न 

जो मननशील असेल आणि इतरांची सुखदुःखे व लाभहानी ही आपलीच अहित असे समजेल तोच मनुष्य 
आहे, माणसाने अन्याय करणाया बलवानालाही भीता कामा नये व धर्मपरायण दुबब्््यालाही भ्यावे. इतकेच 
जब्हे तर आपल्या सर्व सामर्थ्यानिशी धर्मात्म्यांचे रक्षण, उन्नती व प्रियाचरण करावे. मग ते धर्मात्मे अत्यंत 
अनाथ, दुर्बक व गुणरहित असले तरी हरकत नाही. तसेच जर एखादा अधर्मी चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान 


स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश ५३६ सत्यार्थ प्रकाश 


आणि गुणवातर असला कीही त्याचा नाश, अवनती व अप्रियाचरण माणप्ाने सदैव करावे. अर्थात शक्य अस्रेल 
तोप्यत अन्याव करणायांच्या सामर्ध्याची हानी व न्यायी लोकांच्या सामरथ्याची उत्नती त्याने नेहमी करावी. हे 
करीत असत्ांना त्याला कितीही दारुण दु:ख भोगावे लागले, किंबहुना प्राणही दावा लागला हरी त्याने या 
माणुसकीरूपी धर्माचा त्याग कधीही करू नये. या बाबतीत श्रीमान महाराजा भर्तृहरी आदींचे एलोक उद्धृत 
करणे उपयुक्त होईल. 

लिन्‍्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 

लक्ष्मी: समाबिशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌। 

अद्येब वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 

न्याय्यात्पथ: प्रविचलन्ति प्द न धीरा: ॥१॥ भर्तहरि: तीतिशतक ८४ 

न जातु कामाज्न भयाज्ञ लोभाद्‌ 

धर्म त्यजेज्जीवितस्यापि हेतों : । 

थर्मो नित्य: सुख्दुःखे त्वनित्ये, 

जीबो नित्योहेतुरस्थ तवनित्य: ॥ २॥ कोर ८०! उल्टा, २ वा, पहापाले एलोक ११-१२ 

एक एव सुहृद्धमों निधनेउप्यनुयाति यः । 

शरीरेण सम॑ नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छिति ॥ ३॥। पु. अ. ८।इलो. १७ 

सत्यमेव जयते नानूत सत्येन पन्‍था विततो देवयान: । 

येना55ऋरमन्त्यूषयो हाप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ || ४॥॥ पुष्डकोप. 
मुण्डक ३| मं, । श्लो, ४ 

न हि सत्यात्परो धर्मोनानृतात्पातकं परम्‌। 

नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात्सत्यं समाचरेत्‌ ॥ पुष्डकोप. पुण्डक. ३। मं. १।एलो. ह 

या महापुरुषांच्या इलोकांमधून जे सांगण्यात आले अहे त्याप्रमाणे सर्वांग़ आचरण निश्चय केले पाहिने. 
आता मी ज्या-ज्या पदार्थॉंचा जो अर्थ मानतो त्यांचे वर्णन धोडक्यात येथे करतो. त्यांचौ विस्तृत व्याख्या वा 
प्रंधामध्वे त्या-त्या प्रकरणात केलेली आह. हे पदार्थ असे:- 

१. प्रथम 'ईश्वर' वाला ब्रह्म, परमात्मा इत्यादी नावे आहेत. तो सच्चिदानन्दादि लक्षणांती युक्त आहे. 
त्याचे गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र आहेत. तो सर्वज्ञ, निगञकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अंनत, सर्वशक्तिमान, 
दयाद्ू, न्यावकारी, संपूर्ण सृषटीचा कर्ता, धर्त्ता, हर्ता, सर्व जीवांग त्वांच्या कर्मानुसार सत्य-न्यावाने फछ 
देणाग वौरे लक्षणांनी युक्त आहे. त्यालाच मी परमेश्वर अस्े पाते. 

३. चारही 'बेद' (विद्या धर्मवुक्त ईश्वर्रणीव संहिता मंत्रभाग ) निर््रात ( भ्रमरहित) व स्वत:प्रमाण आहत 
असे मी मानतो, ते स्वत:च प्रमाणरूप आहेत. ते प्रमाणित आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी दुसन्या कोणत्याही 


महर्षि दयानंद सरस्वती प्३्छ सत्यार्थ प्रकाश 


| आवश्यकता नाही. ज्याप्रमाणे मूर्व व दीपक हैं आपले स्वरूप स्वत:च प्रकाशित कर्तात आंणि पृथ्वी 
बारे इतर पदार्धानाही प्रकाशयुक्त बनवितात, त्याप्रमाणे चारही वेद स्वयंप्रकाशित आहेत. या चार वेदांचे 
ब्राह्मण (नावाचे ग्रंथ), सहा अंगे, महा उपांगे, चार उपवेद आणि ११२७ (अकराशे सत्ताबीस) बेदांच्या शाखा 
हे सर्व वेदांच्या व्याख्या करण ग्रंथ ब्रह्मादी महर्षीनी रचलेले आहेत. त्यांना मी परत:प्रमाण म्हणजे वेदांना 
अनुकूल असल्यास प्रमाण मानतो आणि त्यांमध्ये जी बचने वेदांच्चा विरुद्ध आहेत त्यांना मी अप्रमाण मानतो. 

३. ('धर्माधर्म”) जे पक्षपातरहित, न्यायाचरण सत्वभाषण आदींनी युक्त ईश्वराज्ञा आहे; जे वेदांच्या 
अविरुद्ध आहे त्याला मी 'धर्म' मानतो; आणि जे पक्षपातसहित अन्यायचरण मिध्याभाषण आदि ईश्वर 
आज्ञेचा भंग करणारे आहे, वेदांच्या विरुद्ध आहे त्याला मी 'अधर्म” माततो. 

४. (जीब) जो इच्छा, द्वेप, सुख-दु:ख, ज्ञान आदी गुणांनी युक्त; अल्पज्ञ, नित्य आहे त्याला मी 
“जीब' मानतो. 

५. (जीव आणि ईश्वर) जीव आणि ईक्ष हे स्वरूप ववैधर्म्य यांमुल्ले भिन्न आणि व्याप्यव्यापक वसाधर्म्य 
यामुक्के अभिन्न आहेत अर्थात ज्याप्रमाणे आकाशापासून मूर्तिमान द्रव्य कधी भिन्न नब्हते, नाही व नसेल आणि 
की एक नव्हते, नाहो व नसेल त्याचप्रमाणे परपेश्र व जीव हे व्याप्य-व्यापक; उपास्य- उपासक आणि पिता- 
पुत्र आदी संबंधयुक्त मानतो, 

“अनादी पदार्थ' तीन आहेत. एक ईश्वर, दुसस जीव आणि तिसरी प्रकृति म्हणजेच जगाचे कारण. 
यानांच नित्य असेही म्हणतात. जे पदार्थ नित्य आहेत त्यांचे गुण; कर्म व स्वभावही नित्य आहेत 

४. 'प्रबाहाने अनादी' संयोगाद्रोरे जी द्रव्य, गुण व कर्में उत्पन्न होताठ ठी वियोगानंत्र उठ नाहीत, परंतु 
प्रधम संयोग होतो ते सामर्थ्य त्यांच्यात अनादी असते. त्या सरामर्थ्यापुद्े पुन; संयोग होईल आणि वियोगही 
होईल, वा ठीन्हींना मी प्रवाहाने अनादी मानतो. 

८. 'सृष्टि! वेगवेगढ््या द्रव्यांचा ज्ञान-युक्तिपूर्वक मेक हो ऊन नानारूपे धारण करणे. 

९. 'सृष्टिचे प्रयोजन' हे आहे की ज्यात ईशवराच्चा सृष्टिनिमित्त गुण, कर्म, स्वभावाची सार्थकता होणे 
जसे एकाने दुसन्याला विचारले की, “डोल्े कशासराठी आहेत ? त्याने मांगितले की, “पाहण्बासाठौ'', 
त्याच प्रमाणे मृष्टी करण्याच्या ईश्षराच्या सामर्थ्याची सार्थकता यृष्टी (निर्मित) करण्यात आहे, तसेच जीवांच्या 
कर्मांचा यधावत भोग करणे इत्यादि 

१०. 'सृष्टि सकतृंक' आहे. तिचा कर्ता पूर्वोक्त ईश्वर आहे. कारण सूट रचनेच्या प्रत्यक्षादरें आणि जड़ 
(अचेतन) पदार्थात स्वत: होऊन वधाबोग्य बी-बीवाण्यांचे आकार धारण करण्याचे सामर्थ्य नसल्यामुद्े 
मृश्चा 'कर्ता' अवश्य आहे. 

११. “बंध” सनिमित्तक म्हणजेच अविद्या निमित्त (बंधाचे कारण अविद्या ही) आहे. सारी पापकर्मे 
ईश्वराव्यतिरिक्त उपासना करणे, अज्ञान आदिसर्व दु:खदावक अहेत. म्हणूनच हा “बंध' आहे की ज्याची इच्छा 
ससते परंतु तो भोगावा लागतो. 


स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश ५३८ सत्यार्थ प्रकाश 


। ३. 'मुक्ती' सर्व दु:खांतून मुक्त हो ऊन वन्यरहित सर्वव्यापक ईश्षराच्चा सृद्दीत स्वेच्छेने विचरण करणे 
आणि ठस्लेल्या काब्रापरवत मुक्तीचा आनंद उपभोगून पुन: जगात येणे.. 

१३. 'मुक्तीची साधने' ईश्षरेपासना म्हणजे योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान ब्रहमचर्य यांच्याद्वारे विद्या प्राप्त 
करणे,आप्त विद्वानांचा सत्संग, सत्यविद्या, सुविचार आणि पुरुषार्थ आदि आहेत, 

१४, “अर्थ! जो धरम्मनिच प्राप्त केला जातो तो अर्थ होय; आणि जो अधमनि प्विद्ध केला जातोतो 
“अर्थ होव. 

१५. 'काम' धर्म व अर्थवांच्या सह्ठाने प्राप्त केला जातो तो 'काम' होव. 

१६, 'बर्णाश्रम' हे गुणकर्माच्या योग्यतेवर आहे असे मी मानतो. 

१७, 'राजा' जो शुभ गुण, कर्म व स्वभाव यांनी प्रकाशित, पक्षपातरहित न्याय धर्माचे सेवन करतो, 
प्रजेशी पित्याप्रम्ाणे वागतो आणि प्रज़ाजनांगा आपल्या मुलांसमान मानून त्यांची उन्नती आणि त्यांचे सुख 
वृद्धिगत व्हावे यासाठी सतत प्रवल करणारा असतो. 

१८. 'प्रजा' जी पवित्र गुण, कर्म व स्वभाव याना धारण करून पक्षपात्महित न्याय धर्माचे सेवन करू 
राजा व प्रजा यांची उन्नती चिंतित, ग़जद्रोह न करता राजाशी मुलांप्रमाणे बागते ती 'प्रजा' होय. 

१९. ('स्याबकारी' ) जो नेहमी विचार कछन असत्याचा त्याग व सत्वाचा स्वीकार करतो, अन्याय 
करणायांचे पारिपत्य करतो, न्याय करणायांगा वाढवितों, आपल्या आत्प्याप्रमाणे सर्वांचे सुख इक्छितो तो 
“न्यायकारी' होय, त्याला मीसुद्धा योग्य मानतो. 

२०, मी विद्वानांना 'दिव' अविद्वानांना असुर, पाप्यांना 'राक्षस' आणि अनाचार करणायांगा 'पिशाच' 
समजतो. 

२१. ('देबपूजा”) विद्वान, माता, पिता, आचार्य, अतिथी, न्यायी राजा व धर्मपतायण लोक, पतिव्रता 
श्री आणि पलीव्रती पती यांचा सत्कार काणे ही 'देवपूजा' म्हटली जाते. वा विपरीत जी पूजा तिला मी 
अदेवपूजों सपजतो. वा व्यक्तीना मी पूज्य स्मजतो आणि इत दगडाथोंडे आदिंच्यां जड़ (अचेतन) मूर्तीना मी 
सर्वधा अपूज्य स्मजतो, 

२२. 'शिक्षा' ज्यायोगे विद्या, सभ्यता, धर्मपरावणता, जितेंद्रियता, करे वृद्धिगत होतात आणि अज्ञान 
कौरे दोष दूर होतात त्याला 'शिक्षा' महणतात. 

२३. 'पुराण' ब्रह्मादीनी रचलेले जे ऐतरेयादी ब्राह्मण ग्रंथ आहेत त्यांनाच मी पुराण, इतिहास, कल्प, 
गाधा व नाराशंसी नावाने मानतो. भागवत वरेरेंना नाही. 

२४. 'तीर्थ' ज्यांच्या योगे दु:खांतृन पार पडता वेते अशी सत्यभाषण, विद्या, सत्पंग, यमादी योगाभ्यास; 
पुरुषार्थ, विद्यादान इत्यादी जी शुभ कर्मे आहेत त्यांनाच मी तीर्थ समजतो. इतर जलस्थलादींना नाही. 

२५. 'प्रारब्धाहन पुरुषार्थ श्रष्ट' यासाठी आहे की, पुरुषार्थामुल्े संचित, प्रारब्ध बनत असतेे पुरुषार्थ 
सुधारला की सर्व सुधारते व पुरुषार्थ बिघडला की सारे बिघडते म्हणून प्रारब्धाहन पुरुषा ्थ श्रेष्ठ आहे, 


महर्षि दयानंद सरस्वती ५३९ सत्यार्थ प्रकाश 


२६. 'माणसाने' सर्वाशी वधायोग्य स्वात्मवत्‌ वागावे. इतरंचे सुख, दुःख, हानी, लाभ ह्वात वागणे श्रेष्ठ 
याउलट वर्तन हे वाईट समजतो. 

२७. 'संस्कार' ज्यावोगे शरीर, मन व आत्मा उत्तम बनतात त्याला “संस्कार” अस्चे म्हणतात. ते 
गर्भाधानापासून अंत्येष्टी प्॑त सोछा प्रकारचे मंस्कार आहेत. यास कर्तव्य समजतो. मात्र दहनानंतर मृतकासाठी 
काहीही न केले पाहिजे. 

२८. “यज्ञ' ज्यात विद्वानांचा सत्कार, यधायोग्य शिल्प अर्थात रसायनांदि जो की पदार्थविद्येचा वापर 
करणे, विद्यादी शुभ गुणांचे दान, अमिहोत्रादिद्वारा वायू, वृष्टि, जल, ओपधीची पवित्रता करून सर्व जीवांना 
सुखी बनविणे म्हणजे “यज्ञ' होय. ती गोष्ट उत्तम आहे, समजतो. 

२९. श्रेष्ठ माणसाना 'आर्य' व दु्टना 'दस्यु' म्हणतात, मीही तसेच मानतों. 

३०. 'आर्यावर्त्त' देश हे वा भूमीचे नाव वासाठी आहे की पृष्टीच्या प्रारंभापासून आर्य लोक ग़हत आले 
आहेत. मात्र वाच्या चतु:सौमा उत्तरेस हिमालय, दक्षिणेस विध्याचल, पश्चिमेस अटक व पूर्वेस ब्रह्मपत्रा नदी 
अशा आहेत. वा चतु:सरीमेत असणाय्या देशाला आर्यावर्त्त असे म्हणतात आणि जे लोक या प्रदेशात निरंतर 
ग़हत आले त्यांनाही “आर्य” असे प्हणतात. 

३१. (“आचार्य”) सांगोपांग वेदविद्यांचा जो अध्यापक सत्याचाराचे ग्रहण व मिध्याचाराचा त्याग क्रवितो 
त्याला “आर्य असे म्हणतात, 

३२. ('शिष्य”) जो सत्य शिक्षण व विद्या वांचे ग्रहण करण्वास योग्य, धर्मात्मा, विद्याध्यासाची इच्छा 
बाकगणारा व आचार्याच्या मनाप्रमाणे वागणारा असतो त्याला 'शिष्य' असे म्हणतात, 

३३. 'गुरू” माता, पिता आणि जो सत्याचे ग्रहण व असत्याचा त्याग करवितों तो सुद्धा 'गुरू' महटला 
जातो. 

३४. 'पुरोहित' जो यजमानाचा हितकर्ता व सत्याचा उपदेश करणाग असतो. 

३५. “उपाध्याय' जो वेदांचा एक भाग किवा अंगे शिकवितों तो. 

३६. 'शिष्टाचार' धर्माचरणपूर्वक ब्रह्मचयनि विद्याध्ययन करणे, प्रत्यक्षादी प्रमाणांद्वारा सत्यासत्याचा 
निर्णय करून सत्याचे ग्रहण व असतत्याचा त्याग करणे हाच शिष्टाचार आणि जो याचे पालन कसतो तो 'शिष्ट' 
म्हटला जातो. 

३७. प्रत्यक्षादी आठ 'प्रमाणांना' सुद्धा माउतो. 

३८. (“आप्त') जो वधार्थवक्ता, धर्मात्मा व सर्वाच्या सुखासाठी प्रयल करतो त्यालाच “आप्त' असे 
महणतो. 

३९. “परीक्षा” पाच प्रकारची असते. पहिली परीक्षा ज्यात ईश्वर, त्याचे गुण-कर्म-स्वभाव व वेदविद्या, 
दुसरी प्रत्यक्षादी आठ प्रमाण, तिसरी सृश्क्रिम, चौथी आप्तांचे व्यवहार आणि पाचवी आत्प्याची पवित्रता, 
विद्या. या पाच परीक्षांच्याद्वारे सत्यासत्याचा निर्णय करून सत्याचा स्वीकार व असत्याचा त्याग केला पाहिजे. 


स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश ५४० सत्यार्थ प्रकाश 


रु (०. 'परोपकार' ज्यायोगे सर्व मानवाचे दुराचार व दु-खे दूर आणि श्रेष्ाचार व सुख वृद्धिंगत होते त्याच्या 
करण्याला 'परोपकार' महणतो. 

४१. 'स्वतंत्र” 'परतंत्र' जीव हा आपल्या कर्मात स्वतंत्र आणि कर्माची फके भोगण्यात ईक्वरी व्यवस्थेमुके 
पतंत्र. त्याचप्रमाणे ईश्वर हा आपली सत्याचार आदि सर्व कामे करण्याच्या बाबतीत स्वतंत्र आहे. 

४२. 'स्वर्ग' विशेष सुखांचा भोग आणि त्याची सामग्रौची प्राप्तीचे नाव 'स्व॒र्ग' आहे. 

४३. 'नरक' विशेष दुःख, भोग आणि त्याची सामग्रीची प्राप्ती होणे अहे हा 'नरक' . 

४४. 'जन्म' शरीर धारण करून प्रकट होणे महणजे “जन्म होय. त्याचे पूर्व, पर व मध्य तीन प्रकारचा 
भ्रेद मानतो. 

४५. शरीराच्या संयोगाचे नाव जन्म” आणि त्याच्या वियोगाला 'पृत्यू” मणतात. 

४६. 'बिबवाह' नियमाप्रमाणे प्रसिद्धिने आपल्या इच्छेने पाणिग्रहण करणे याला 'बिबाह' म्हटला जातो. 

४७. “नियोग' विवाहानंतर पतीच्या निधनादी वियोगात अथवा नपुंसकत्वासारख्या कायमच्या रोगामुल्ठे 
आपत््काली आपल्या वर्णाच्या किंवा आपल्याहन उत्तम वर्णाच्या श्री किंवा पुरुषावरोबर संतानोत्पत्ती करणे. 

४८, 'स्तुती' गुणगान, श्रवण आणि ज्ञान होणे महणजे “स्तुती' याचे फ प्रेमादि होते. 

४९. 'ब्रार्थना' आपल्या मामध्यनितर ईश्वराकडून जी विज्ञानादी वा प्राप्त होतात, त्याच्यासाठी ईश्वराकडे 
वाचना करणे बाचे फक निरभिमान वर होते. 

५०. 'उपासना' जसे ईश्राचे गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र आहेत तसे आपले बनविणे, ईश्वराला सर्वव्यापक 

वस्वत:ला व्याप्य समजून आपण ईश्वराजवक्र व ईश्वर आपल्वाजब असा निश्चव योगाध्यासादररे साक्षात 
ह करणे, याला 'उपासना' म्हटली जाते. ज्ानोन्नती बारे ही उपासनेची फछे आहेत. 
ह ५१. खगुणनिर्गुणस्तुतिप्रार्थनोपासना' जे-जे गुण परमेश्षरात आहेत, त्या गुणांनी तो युक्त 
आहे आणि जे-जे गुण त्याच्यात नाहीत त्यांच्यापासून तो दूर आहे समजून प्रशंसा करणे, याला सगुणनिर्ुणस्तुती. 
शुभ गुणांच्या प्राप्तीची इच्छा ईश्वराकडून बाकगणे आणि दोषांपासून दूर होण्याच्या कामी परमात्म्याचे साहा 
मागणे, ही सगुणनिर्गुण प्रार्थना होय. परमेश्वर हा सर्व गुणांती युक्त व सर्व दोषरहित, है ओछखून आपल्या 
आत्पाला परमेक्षर व त्याची आज्ञा यांता समर्पित करणे ही 'सगुणनिर्गुणोपासना' म्हटली जाते. 

हे स्वसिद्धांत मी संक्षेपाने नमृद केले आहेत. त्यांचे प्रविस्तर विवेचन या 'सत्यार्थप्रकाश' ग्रंथाच्या 
वेगवेगत््या प्रकरणांत आलेले आहे. तसेच 'क्ग्वेदादिभाष्यभूमिका' व ग्रंथांमध्येहो लिहिली आहे. अर्थात 
जी-जी गोष्ट सर्वाच्या दृीने माननीय आहे ठीची मान्यता. जस्से छरे बोलणे हे सर्वाच्चा हृषटीने चांगले आणि खोटे 
बोलणे वाईट अशा सिद्धांतांना मी स्वीकार करतो आणि मतमतान्तरांची जी एकमेकांविरुद्ध भांडणे आहेत ती 
पसंत करीत नाही. कारण या मत-पंथियांनी आपापल्या मताचा प्रचार करून मनुष्यांना त्यात गुंतवृन एकमेकांचे 
शत्रू बनविले आहे. म्हणून त्या गोर्श्चे खंडन व संपूर्ण सत्याचा प्रचार करून सर्वामध्ये एकमत स्थापन करून, 


महर्षि दयानंद सरस्वती ५४१ सत्यार्ध प्रकाश 


द्ेष त्याग करून, परस्परांत हट प्रेमयुक्त कहर आणि सर्वाना सर्वांकडून सुखाची ग्राही व्हावी यासादी प्रयल द 
अभिप्राय आहे. मर्वशक्तिमान परमात्य्याची कृपा, माह्य आणि आप्तजनांची सहानुभूठौने हा सिद्धांत संपूर्ण 
विश्वामध्ये लवकरच पसरो, ज्यामुल्रे सर्व लोक सहजपणे धर्म, अर्थ, काम व मोक्षाची सिद्धि करूत सदैव उन्नत 
व आनंदित होत राह्ावे. हाच माझा मुख्य उद्देश आहे.. दर 

अलमतिबिस्तरेण बुद्धिमदय्बेंषु 

ओश३म्‌। शज्ञो मित्र: शं वरुण: शत्ञो भवत्वर्य्यमा। 

शज्न इन्द्रो बृहस्पति: शज्नो विष्णुरुसक्रम: । 

नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि। 

त्वामेव प्रत्यक्ष त्रह्मगदिषम्‌ ऋतमबदिषम्‌ सत्यमवविषम्‌। 

तन्मामाबाीत्‌ तद्क्तारमाबीत्‌ आवीन्माम्‌ आबीद्चक्तारम्‌। 

ओइम्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ ते. आ. ७। १२ 

श्रीविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिना 
विरचित: स्वमन्तव्यामन्तव्यसिद्धान्तसमन्धित: सुप्रमाणयुक्तः 


सुभाषाबिभूषित: 
सत्यार्थप्रकाशो5यं गन्ध: सम्पूर्त्तिमगमत्‌ ॥ 


मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एप. ए. रहणतात की, 
मी अनेक वेढा “सत्यार्थ प्रकाश' या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेढ्ली मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला, 
महणुन वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुठुन ही वाचन केले तरीं 
वाचकांना निश्चितच लाभ होईल. 


स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश ५४२ सत्यार्थ प्रकाश 


